> व > ओळ वर 
येशू ख्रिस्ताचा कुलवृत्तांत येणेप्रमाणे: तो दाविदाच्या होता. 
कुळात जन्मला. दावीद अब्राहामाच्या कुळातील 


होता. 


2 


मत्तयाने लिहिलेले शुभवर्तमान 


येशूचा कुलवृत्तांत 


(लूक 3:23-38) 


अब्राहाम इसहाकाचा पिता होता. 
इसहाक याकोबाचा पिता होता. 
याकोब यहदा व त्याच्या भावांचा पिता होता. 
यहदा पेरेस ब जेरहाचा पिता होता. 
(त्यांची आई तामार होती.) 

पेरेस हेम्रोनाचा पिता होता. 

हेम्रोन रामाचा पिता होता. 

रामा अम्मीनादाबाचा पिता होता. 
अम्मीनादाब नहशोनाचा पिता होता. 
'नहशोन सल्मोनाचा पिता होता. 
सल्मोन बबाजाचा पिता होता. 
€बबाजाची आई राहाब होती.) 
बवबाज ओबेद्चा पिता होता. 
(ओबेदची आई रूथ होती) 

ओबेद इशायचा पिता होता. 

इशाय दाबीद राजाचा पिता होता. 
'दाबीद शलमोनाचा पिता होता. 
(शलमोनाची आई पूर्वी उरीयाची पत्नी होती.) 
शलमोन रहबामचा पिता होता. 
'रहबाम अबीयाचा पिता होता. 
अबीया आसाचा पिता होता. 

आसा यहोशाफाटाचा पिता होता. 
'यहोशाफाट योरामाचा पिता होता. 
योराम उज्जीयाचा पिता होता. 
उज्जीया योथामचा पिता होता. 
योथाम आहाजचा पिता होता. 
आहाज हिज्कीयाचा पिता होता. 

















70 हिज्कीया मनश्शेचा पिता होता. 


मनश्शे आमोनचा पिता होता. 


आमोन योशीयाचा पिता होता. 
11 योशीया यखन्या व त्याचे भाऊ यांचा पिता 








(जेव्हा यहूदी लोकांना गुलाम म्हणून 
बाबेलास नेण्यात आले तेव्हा हे झाले.) 

12 त्यांना बाबेलला नेण्यात आल्यानंतरचा 
कलवृत्तांत येणेप्रमाणे: 
यखन्या शल्तीएलचा पिता होता. 
शल्तीएल जरूब्बाबेलचा पिता होता. 

13 जरूब्बाबेल अबीहूदचा पिता होता. 
अबीहूद एल्याकीमचा पिता होता. 
एल्याकीम अज्जुराचा पिता होता. 

14 अज्जुर सादोकचा पिता होता. 
सादोक याखीमचा पिता होता. 
याखीम एलीहूदचा पिता होता. 

15 एलीहूद एलाजारचा पिता होता. 
एलाजार मत्तानचा पिता होता. 
मत्तान याकोबाचा पिता होता. 

16 याकोब योसेफाचा पिता होता. 
योसेफ मरीयेचा पती होता. 
मरीया येशूची आई होती. 
येशूला 'ख्रिस्त'* म्हटले आहे. 
































एय्याप्रमाणे अब्राहामापासून दाविदापर्यंत चौदा 
पिढ्या झाल्या आणि दाविदापासून बाबेलच्या 
पिढ्या झाल्या. बाबेलच्या 
बंदिवासापासून ख्त्रिस्ताच्या जन्मापर्यंत चौदा पिढ्या 


बंदीबासापर्यंत चौदा 








झाल्या. 
येशूख्रिस्ताचा जन्म 


(ळूक 2-1-7) 





'्येशू रित्रस्ताच्या आईचे नाव मरीया होते आणि 
. जन्म 2. मरीयेचे . 
येशू ख्रिस्ताचा जन्म अशाप्रकारे झाला. मरीयेचे 








ख्रिस्त “अभिषिक्त” (मशीहा) किंवा देवाने निवडलेला. 


मत्तय 1:19-2:15 





योसेफशी लग्न ठरले होते. परंतु त्या अगोदरच ती 


त्यांनी उत्तर दिले, “यहदीयातील बेथलहेम गावात 





पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने गर्भबती आहे असे दिसून 
आले. !*तिचा भावी पती योसेफ चांगला मनुष्य होता. 
तिची लोकांमध्ये बदनामी होऊ नये म्हणून त्याने 
गुपचूप तिला सूटपत्र देण्याचा विचार केला. 

2"पण असे विचार त्याच्या मनात घोळत 
असतानाच देवाच्या दूताने स्वप्नात त्याला दर्शन दिले 
आणि सांगितले, “दाविदाच्या वंशातील योसेफा, 
*मरीयेशी लग्न करण्यास अनमान करू नकोस 
'कारण तिला होणारे मूल पकित्र आत्म्यापासून* होणार 
आहे. “त्याचे नाव तू येशू* ठेव. कारण तो त्याच्या 
लोकांची पापापासून सुटका करील.” 


























कारण देवाच्या संदेष्टयांनी त्याविषयी असे लिहिले 
आहे की: 

6६हे बेथलहेमा, यहद्यांच्या भमिप्रदेशा, त॒ 
यहद्यांच्या राज्यकर्त्यामध्ये कनिष्ठ आहेस 
असे मुळीच नाही कारण माझ्या इस्राएल 
लोकांचा सांभाळ करील, असा राज्यकर्ता 
तुझ्यातून येईल.” मीखा 5-2 











मग हेरोदाने पूर्वेकडील ज्ञानी लोकांची गुप्तपणे 
भेट घेतली आणि तारा व्सिल्याची नदी वेळ माहीत 








थ्भ्हे च य प्रभने 3 संदेष्ट्यांच्या > 
हे सर्व यासाठी घडले की, प्रभुने संदेष्ट्यांच्या 
ह्वारे जे सांगितले होते, त्याची पूर्तता व्हावी. “कुमारी 


करून घेतली. *नंतर त्याने त्यांना बेथलहेमला 
पाठविले. हेरोद त्यांना म्हणाला, “तुम्ही जाऊन त्या 








गर्भवती होईल, ती एका मुलाला जन्म देईल आणि 
ते त्याला 'इम्मानुएल' म्हणजे 'आमच्याबरोबर देव 
आहे' असे म्हणतील.” 
24जेव्हा योसेफ जागा हॉ कळ ळे जशी 
जेव्हा योसेफ जागा झाला तेव्हा देवदूताने जशी 





बालकाचा नीट शोध करा. आणि तुम्हांला ते 
सापडल्यावर मला सांगायला या. म्हणजे मी सुद्धा 
जाऊन त्याला नमन करू शकेन.” 

श््नानी लोकांनी राजाचे म्हणणे ऐकले व ते निघाले. 














त्याला आज्ञा केली होती तसेच त्याने केले. त्याने 


त्यांनी जो तारा पूर्वेला पाहिला होता तोच त्यांना परत 





मरीयेशी लग्न केले. पण तिने मुलाला जन्म देईपर्यंत 





दिसला. ज्ञानी लोक त्या ताऱ्याच्या मागे गेले. जेथे 








त्याने तिला जाणले नाही. आणि योसेफने त्याचे नाव 
येशू ठेवले. 


ज्ञानी लोक येशूला भेटण्यास येतात 

'यहदीयातील बेथलहेम गावात येशूचा जन्म झाला 

त्यावेळी हेरोद राजा राज्य करीत होता. येशच्या 
जन्मानंतर पूर्वेकडून काही ज्ञानी लोक यरुशलेमाला 
आले. “आणि त्यांनी विचारले, “यहद्यांचा नुकताच 
जन्मलेला राजा कोठे आहे? कारण त्याचा जन्म 
सूचित करणारा तारा आम्ही पूर्व दिशेस पाहिला 
म्हणून त्याला नमन करण्यास आलो आहोत.” 

3हे ऐकून हेरोद राजा तसेच यरुशलेम नगराचे 
रहिवासी घाबरून गेले 

















बाळ होते ते ठिकाण येईपर्यंत तारा त्यांच्यासमोर 
जात होता. मग त्या ठिकाणावर तो थांबला. "ज्ञानी 
लोकांना ते पाहन फार आनंद झाला. ज्ञानी लोक 
बाळ होते त्या गोठ्यात आले. त्यांनी बाळ ब त्याची 
आई मरीया हिला पाहिले. त्यांनी लवून त्या बालकाला 
नमन केले. नंतर त्यांनी बाळासाठी आणलेल्या 
भेटवस्तु काढल्या. त्यांनी बाळाला सोने, ऊद व 
गंधरस ह्या बहुमोल वस्तु दिल्या. “पण देवाने 
स्वप्नाद्वारे 5५ लोकांना ८3 जगती 
स्वप्नाह्वारे त्या ज्ञानी लोकांना सावध केले आणि 
हेरोदाकडे कत जाऊ न्ती सांगितले य क 
हेरोदाकडे परत जाऊ नका असे सांगितले. तेव्हा ते 
ज्ञानी लोक वेगव्व्या मार्गाने आपल्या देशास परतले. 






































येशूचे आईवडील त्याला इजिप्तला घेऊन जातात 





“मग त्याने यहदी लोकांचे सर्व मुख्य याजक व 
नियमशास्त्राचे शिक्षक यांना बोलाविले आणि 
विचारले की, “खिस्ताचा जन्म कोठे होणार होता? 











दावीदाच्या वंशातील योसेफा दाविदाच्या घराण्यातील पुरुष 
इस्राएलाचा दुसरा राजा (ख्ररिस्तापूर्वी सुमारे 1000 वर्ष) 








पवित्र आत्मा देवाचा आत्मा, ख्रिस्ताचा आत्मा आणि कैवारी. 
देव आणि रित्रस्त यांच्यासह तो जगातील लोकांमध्ये देवाचे काम 
करतो. 





क “तारण. 


येशू येशूया नावाचा अर्थ “तारण.” 


अज्ञानी लोक गेल्यानंतर, प्रभूचा दूत स्वप्नात 
येऊन योसेफाला म्हणाला, “ऊठ! बालकाला आणि 
त्याच्या आईला घेऊन निसटून इजिप्त देशास जा. 
'कारण बाळाचा घात करण्यासाठी हेरोद त्याचा शोध 
डन. 0 म 
घेणार आहे, तेव्हा मी तुला धोका टळल्याची सूचना 
देईपर्यंत इजिप्तमध्येच राहा.” 

तेव्हा वये तो रात्रीच 

तेव्हा तो उठला व रात्रीच बाळाला व त्याच्या 
आईला घेऊन इजिप्त देशास गेला. '$आणि हेरोद 
क. ह. च भम आ 3. 49.01. को 

मरेपर्यंत तेथेच राहिला. प्रभु देवाने संदेष्टट्याच्या 
द्वारे सांगितले होते की, 'मी माझ्या मुलाला इजिप्त 























मत्तय 2:16-3:12 








देशातून बोलाविले आहे'* ते पूर्ण व्हावे म्हणून 
असे झाले. 
बेथलहेमातील मुलांची हेरोदाकडून कत्तल 
16तेव्हा ज्ञानी लोकांनी आपल्याला फसविले, हे 
पाहन हेरोद अतिशय रागावला. त्याने ज्ञानी 
लोकांकडून त्या बालकाच्या जन्माची बेळ नीट 
समजून घेतली होती. त्यानुसार बालक जन्मल्याला 
आता दोन वर्षे उलटली होती. म्हणून त्याने माणसे 
'पाठवून बेथलहेम व त्याच्या आसपासच्या प्रदेशातील 
दोन वर्षाच्या ब त्याहन कमी बयाच्या मुलांची कत्तल 
करण्याची आज्ञा केली 
र्यिर्मया संदेष्ट्यांच्या द्वारे देवाने जे सांगितले होते 
ते अशा प्रकारे पूर्ण झाले. ते वचन असे होते : 
18“रामा येथे आकांत ऐकू आला. दु:खदायक 
रडण्याचा हा आकांत होता. राहेल आपल्या 
मुलांसाठी रडत आहे, पण तिचे सांत्वन 
करणे अशक्य झाले कारण तिची मुले 
मरण पावली आहेत.” यिर्मया31-15 


























योसेफ आणि मरीया इजिप्तहून परत येतात 

॥श्रहेरोद मेल्यानंतर प्रभुचा दत स्वप्नात योसेफाकडे 
आला. योसेफ जेव्हा इजिप्तमध्ये होता तेव्हा हे घडले. 
2१दूत म्हणाला, “ऊठ! बाळाला आणि त्याच्या आईला 
घेऊन इम्राएल देशास जा. जे लोक बाळाला मारू 
'पाहत होते ते आता मेले आहेत.” 

2प्मग योसेफ बाळाला आणि त्याच्या आईला घेऊन 
इस्राएल देशास गेला. “हेरोदाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या 
जागी त्याचा मुलगा अर्खेलाव यहदाचा राजा झाला 
आहे असे जेव्हा योसेफाला समजले, तेव्हा तो 
जाण्यास घाबरला. पण स्वप्नात त्याला ताकीद 
मिळाल्याने तो तेथन निघाला आणि गालील प्रदेशात 

आला. योसेफ नासरेथ नावाच्या गावात गेला आणि 

तेथे राहिला. ख्रिस्त नासरे थकर म्हटला जाईल, 
असे जे देवाने संदेष्ट्यांच्या द्वारे सांगितले होते ते पूर्ण 
व्हावे म्हणून हे झाले. 



































बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाचे कार्य 
(मार्क1-1-8; लूक 3:1-9, 15-17; योहान 1:19-28) 
त्या दिवसांत बाप्तिस्मा करणारा योहान आला 
आणि यहूदीयाच्या वैराण प्रदेशात उपदेश करू 
लागला; तो म्हणाला, “तुमची अंतःकरणे व जीवने 














मी आपल्या ... आहे होशेय 11:1 


'बाईटपणाकडन चांगुलपणामध्ये बदला कारण स्वर्गाचे 
राज्य जवळ येत आहे.” यशया हा संदेष्टा ज्याच्याविषयी 
बोलत होता तो हाच बाप्तिस्मा करणारा योहान. 
त्याविषयीचे यशयाचे भविष्य असे होते: 


डं “वैराण भड 3. * की 
वराण प्रदशात एक मनुष्य ओरडून सागत आह; 











प्रभु देवासाठी मार्ग तयार करा; त्याच्या 
बाटा सरळ करा.” यशया 40:3 





*योहानाचे कपडे उंटाच्या केसांपासून बनविलेले 
होते. कातड्याचा कमरपट्टा त्याच्या कमरेभोवती 
होता. अन्न म्हणून योहान टोळ आणि रानमध खात 
असे. लोक योहानाचा उपदेश ऐकण्यास जात होते 
यरुशलेम, सर्व यहदीया प्रांत आणि यार्देन नदीच्या 
भोवतालच्या प्रदेशातून लोक येत होते. 6आपण 
केलेली पापे लोक त्याला सांगत होते आणि योहान 
त्यांना यार्देन नदीत बाप्तिस्मा* देत होता. 

म्योहान जेथे लोकांना बाप्तिस्मा देत होता तेथे 
अनेक परूशी* आणि सदूकी* आले. जेव्हा 
योहानाने त्यांना पाहिले तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, 
“अहो, सापाच्या पिल्लांनो, देवाचा जो राग ओढवणार 
आहे त्याच्यापासून दूर पळण्याचे तुम्हांला कोणी 
सुचविले? *म्हणून पश्‍्चात्तापास योग्य अशी फळे द्या. 
*आणि 'अब्राहाम माझा पिता आहे,' अशी फुशारकी 
तुम्हांला मारता येईल असे समजू नका; मी तुम्हांस 
सांगतो की, देव अब्राहामासाठी या दगडापासून मुले 
निर्माण करू शकतो. !०झाडे तोडण्यासाठी कुऱ्हाड 
तयार आहे. चांगले फळ न देणारे प्रत्येक झाड 
कापून अग्नीत टाकले जाईल. 1!तुम्ही तुमची 
अंतःकरणे आणि जीवने बाईटाकडन चांगल्याकडे 
बदलली आहेत हे दर्शविण्यासाठी मी तुमचा बाप्तिस्मा 
पाण्याने करतो, पण माझ्यानंतर माझ्यापेक्षाही महान 
असा एक येत आहे, ज्याच्या बहाणा उचलण्याची 
सुद्धा माझी लायकी नाही. तो पवित्र आत्म्याने आणि 
अग्नीने तुमचा बाप्तिस्मा करील. !ऑतो धान्य 





















































बाप्तिस्मा ह्या ग्रीक शब्दाचा अर्थ डुबविणे बुडविणे, एखादी 
व्यक्ति किंवा वस्तु अत्यल्प काळासाठी पाण्याखाली घालणे 








'परूशी यहदी धर्ममतातील एक गट. (तेच यहदी धर्माचे नियम व 
रीतिरिवाज यांचे काटेकोर पालन करतात असा त्यांचा दावा 
असे. 











सदूकी यहूदी धर्मातील एक अग्रेसर गट. जुन्या करारातील 
केवळ पाहिल्या पांच पुस्तकांचाच स्वीकार करणारे, मृत्युनंतर 
लोक पुन्हा जीवन नाही असा त्यांचा विश्‍वास असे. 











मत्तय 3:13-4:16 





निवडायला येईल. तो भुसा बाजूला काढील व धान्य 
वेगळे करील. तो चांगले धान्य कोठारात साठविल 
व जे चांगले नाही ते जाळून टाकील. तो भुसा कधीही 
'न विझणाऱ्या आगीमध्ये जाळन टाकील 








योहान येशूचा बाप्तिस्मा करतो 
(मार्क 1:9-11; लूक 3:21-22) 

"3तेव्हा येशू गालीलाहून यार्देन नदीकडे आला. 
त्याला योहानाच्या हातून बाप्तिस्मा घ्यायचा होता. 
14पण त्याला थोपवीत योहान म्हणाला, “खरे तर मी 
आपल्या हातून बाप्तिस्मा घ्यायचा असे असता आपण 
माझ्याकडे बाप्तिस्मा घ्यायला आलात हे कसे?" 

!अ्येशूने त्याला उत्तर दिले, “आता असेच होऊ 
दे. देवाची इच्छा हीच आहे म्हणून आपण असेच 
केले पाहिजे.” तेव्हा योहान येशूचा बाप्तिस्मा 

करण्यास तयार झाला. 
1€्येशूचा बाप्तिस्मा झाला आणि तो पाण्यातून 
वर आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणि देवाचा 
आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर उतरताना 
त्याला दिसला. !”त्याच वेळी आकाशातून वाणी झाली 
कौ, “हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे, त्याच्याविषयी 
मी संतुष्ट आहे.” 






































येशूची परीक्षा 
(याक 1:12-13; लूक 4:1-73) 

रथ मग पनकित्र आत्म्याने येशला रानात नेले. मोहात 

'पाडन सैतानाने त्याची परीक्षा घ्याबी म्हणन त्याला 
तेथे नेण्यात आले. “चाळीस दिवस आणि चाळीस 
रात्री येशने काहीच खाल्ले नाही. त्यानंतर त्याला 
खप भक लागली. "तेव्हा सेतान येशची परीक्षा 
घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, “जर त 
देवाचा पुत्र आहेस तर ह्या दगडांना भाकरी होण्याची 
आज्ञा दे.” 


























“येशूने उत्तर दिले, “असे लिहिले आहे कौ, 
“मनष्य ळर भाकरीने जगेल > उड, 
नुष्य केबळ भाकरीने जगेल असे नाही 
तर देवाच्या तोंडून निघणाऱ्या प्रत्येव्क 
शब्दाने जगेल.” अनुवाद 8.3 








$मग > क्स 

मग सैतानाने त्याला पवित्र नगरात (यरुशलेमात) 
०-८ आह च ८ अ. मंदिराच्या कंगोऱ्यावर गक. 
नेले. सैतानाने येशूला मंदिराच्या कंगोर उभे 
>. ऐकि ० ठी. “जर 
केले. “आणि त्याला म्हटल, “जर त॒ देवाचा पत्र 

मळ उडी 
आहेस तर खाली उडी टाक. कारण असे लिहिले 


आहे की, 














'देव त्याच्या दूतांना तुझ्यासाठी आज्ञा करील 
आणि तुझे पाय खडकावर आपट नयेत 


म्हणून ते तुला हातांवर झेळतील 
स्तोत्र 91-11-12 





ग्येशूने त्याला उत्तर दिले, “असे सुद्धा लिहिले 
आहे की, 


१११ 


'देब जो तुझा प्रभु याची परीक्षा पाहू नको. 
अनुवाद 6:16 


भ्मग सैतानाने येशला एका खूप उंच पर्वतावर 
नेले. त्याने येशला जगातील राज्ये आणि त्यांतील 
सर्व वैभव दाखविले. *सैतान म्हणाला, “जर तू पाया 
पडून मला नमन करशील तर मी हे सारे तुला 
देईन.” 

10तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “अरे सैताना, 
माझ्यापासून दूर हो! कारण असे लिहिले आहे की 

















“्देब जो प्र्भ 

देव जो तुझा प्रभु त्याचीच उपासना कर 

आणि केवळ त्याचीच सेवा कर.” 
अनुवाद 6:13 





मग सैतान येशूला सोडून निघून गेला आणि 
देवदूत येऊन त्याची देखभाल करू लागले. 





येशू गालीलात त्याच्या कामाचा प्रारंभ करतो 
(मार्क1-14-15; ळूक 4:14-15) 

1थ्नंतर योहानाला तुरूंगात टाकले आहे हे ऐकून 
येशू गालीलास परतला. परंतु तो नासरेथ येथे 
राहिला नाही, तर गालील सरोबराजवळील 
कफर्णहूम नगरात जाऊन राहिला. जबुलून व 
नफताली ह्या प्रदेशांना लागूनच कफर्णहम नगर 
आहे. !*यशया ह्या संदेष्ट्याने पूर्वी जे सांगितले होते 
ते पूर्ण व्हावे यासाठी हे झाले. यशयाने वर्तविलेले 
भविष्य असे होते: 























5 'जबुलन आणि नफताली प्रांत समुद्राकडे 
येणारे मार्ग, यार्देन नदीपलीकडचा प्रदेश 
ब यहदीतरांचा गालील यांमधील- 

16 अंधारात वावरणाऱ्या लोकांनी मोठा 
प्रकाश पाहिला. मरणाचे सावट असलेल्या 
प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी प्रकाश 
अवतरला.” यशया 9.1-2 











5 


1म्त्यावेळेपासन > रसेळ र. की य. 
यून येशू उपदेश करू लागला व म्हणू 





लागला की, “पश्‍चात्ताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य 
जबळ आले आहे.” 


येशूकाही शिष्य निवडतो 
(मार्क 1:16-20; लूक 5:1-11) 
1*४नंतर तो गालीलच्या सरोबराजवळून जात असता 
त्याने पेत्र म्हटलेला शिमोन व त्याचा भाऊ अंद्रिया 
या दोघांना पाहिले. ते कोळी होते. ते जाळे टाकून 
मासे धरीत होते. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही 
माझ्यामागे या म्हणजे मी तुम्हांला माणसे धरणारे 
करीन.” **मग ते मागेपुढे न पाहता लगेच जाळे 
टाकून देऊन ते त्याच्या मागे चालू लागले. “तेथून 
पुढे चालत जात असता त्याने दुसरे दोघे भाऊ म्हणजे 
जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना 
त्यांचे वडील जब्दी याच्याबरोबर नावेत आपली जाळी 
नीट करताना पाहिले. आणि त्याने त्यांना बोलावले. 
तेव्हा ते आपली नाव ब आपले वडील यांना सोडून 
त्याच्या मागे गेले. 


येशूलोकांना शिकवितो आणि बरे करतो 
(लूक 6:17-19) 
येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला. येशूने 
सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची 
सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्ब रोग ब दुखणी 
बरी केली. “येशूविषयीची बातमी सर्व सूरीया देशभर 
पसरली; मग जे दुखणेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे 
रोग ब आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे 
फेफरेकरी व पक्षाघाती होते अशा सर्वांना लोकांनी 
त्याच्याकडे आणले आणि त्याने त्यांना बरे केले 
2मग गालील व दकापलीस, यरुशलेम व यहदीया 
येथून व यार्देनेच्या पलीकडून आलेल्या लोकांचे 
मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालले. 


येशूलोकांना शिकवितो 


(लूक 6:20-23) 





















































येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू 


डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे 
शिष्य त्याच्याजबळ आले. आणि त्याने त्यांना 
शिकविण्यास सुरुवात केली. तो म्हणाला, 





मत्तय 4:17-5:18 


5 





जे नम्न ते धन्य, कारण त्यांना वचनदत्त 
भूमीचे वतन मिळेल. 

ज्यांना नीतीने वागण्याची तहान ब भक 
लागली आहे ते धन्य, कारण ते तृप्त 
होतील. 

जे दयाळ ते धन्य, कारण त्यांच्यावर दया 
करण्यात येईल 

जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते 
देवाला पाहतील. 

जे शांति करणारे ते धन्य, कारण त्यांना 
देवाची मुले म्हटले जाईल. 
नीतिमत्त्वासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे 
ते धन्य कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. 

















1 


- 











11“जेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची निंदा करतील , 
तुमचा छळ करतील व लबाडीने तुमच्याविरूद्ध सर्व 
प्रकारचे वाईट बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य आहात. 
12आनंद करा आणि उल्हास करा कारण स्वर्गात 
तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापूर्वी 
होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला. 

















तुम्ही मिठासारखे तसेच प्रकाशासारखे आहात 
(मार्क 9:50; लूक 14:34-35) 

13“तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात, पण जर मिठाचा 
खारटपणा गेला तर ते पुन्हा खारट बनवता येणार 
नाही व ते निरुपयोगी बनेल. ते फेकून देण्याच्या 
लायकीचे बनेल. माणसे ते पायदळी तुडवतील . 

14“तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात; डोंगरावर 
वसलेले नगर लपत नाही. '*आणि दिवा लावून तो 
कोणी भांड्याखाली लपवून ठेवीत नाही. उलट तो 
दिवठणीवर ठेवतात म्हणजे तो दिवा घरातील सर्वांना 
प्रकाश देतो. 

16“तशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा इतरांच्यासाठी प्रकाश 
असले पाहिजे. यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली 
कामे पाहावी आणि तुमचा पिता जो स्वर्गात आहे 
त्याचे गौरव करावे. 




















येशू आणि जुन्या करारातील संदर्भ 
77“मी नियमशास्त्र किंवा संदेष्ट्याचे लिखाण रह 





जं “जे न्न वर र 
जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे 
राज्य त्यांचे आहे. 

7 जे "३ “० 
जे शोक करतात ते धन्य, कारण त्यांचे 
सांत्वन करण्यात येईल. 





'करायला आलो आहे असे समजू नका. मी ते रह 
करायला नाही तर परिपूर्ण करायला आलो आहे. 
18मी तुम्हांला सत्य तेच सांगतो की, आकाश आणि 
पृथ्वीचा शेवट होईपर्यंत नियमशास्त्रातील एका 











मत्तय 5:19-40 





शब्दात देखील फरक होणार नाही. “म्हणून प्रत्येक 
व्यक्तीने लहानातील लहानाने सुद्धा आज्ञा पाळावी 
व जर त्याने पाळली नाही व इतरांनाही तसे करण्यास 











प्रवृत्त करतो तर तो काढून टाक व फेकून दे. संपूर्ण 
शरीर नरकात जाण्यापेक्षा शरीराचा एखादा अवयव 
गमावलेला बरा. "जर तुझा उजवा हात तुला पापास 








शिकविले नाही तर तो स्वर्गाच्या राज्यात लहान 
गणला जाईल, पण जो आज्ञा पाळील व इतरांना तसे 


प्रवृत्त करतो, तर तो तोडून फेकून दे, कारण संपूर्ण 
शरीर नरकात जाण्यापेक्षा शरीराचा एक अवयव 





करण्यास शिकवील त्याला स्वर्गाच्या राज्यात मोठे 
गणले जाईल. २०"कारण मी तुम्हांस सांगतो की परूशी 
आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक यांच्या नीतिमत्त्वापेक्षा 
तुमचे नीतिमत्त्व अधिक चांगले असल्याशिवाय तुम्ही 
स्वर्गाच्या राज्यात जाणारच नाही. 








रागासंबंधी येशूची शिकवण 


गमावलेला बरा. 


घटस्फोटाविषयी येशूची शिकवण 
(मत्तय 1929; मार्क 10:11-12; लूक 16:18) 
3“-जर घटस्फोट 
जर एखादा मनुष्य आपल्या पत्नीला घटस्फोट 
देतो तर त्याने तिला घटस्फोटाची लेखी सूचना 
द्याबी.'* असे सांगितल्याचे तुम्ही जाणता. पण मी 











2“तुम्ही ऐकले असेल की, फार पूर्वी आपल्या 


तुम्हांला सांगतो की, जो कोणी आपल्या पत्नीला 





लोकांना असे सांगण्यात आले होते की, 'खून करू 
नका वब जो कोणी खून करतो तो न्यायदंडास पात्र 
ठरेल.'* पण मी तुम्हांस सांगतो की, जर एखादा 
आपल्या भावावर रागावला असेल तर तो न्यायदंडास 
पात्र ठरेल. पुन्हा जो आपल्या भावाला, अरे वेड्या, 
असे म्हणेल तो न्यायसभेच्या दंडास पात्र ठरेल. आणि 
जो त्याला मूर्ख म्हणेल तो नरकातील अग्नीच्या 
शिक्षेस पात्र ठरेल. 

करण्यासाठी 

















व्यभिचाराच्या कारणाशिवाय इतर कारणामुळे 
टाकन देतो, तो तिला व्यभिचार करण्यास प्रवत्त 
करतो आणि जो कोणी अशा घटस्फोटित स्त्रीशी 
विवाह करतो तो व्यभिचार करतो. 








'शपथ घेण्याविषयी येशूची शिकवण 
3३“ जेव्हा तू शपथ घेतोस तेव्हा ती तोडू नको. जी 
शपथ देवाला वाहिली आहे ती खरी कर,'* असे 








2*'म्हणून तू आपले दान अर्पण करण्यासाठ 
'वेदीजबळ आणले असता जर तुझ्या भावाच्या मनात 


सांगितल्याचे तुम्ही ऐकले आहे. ३*परंतु मी तुम्हांला 





क. > २. कि र. री 
तुझ्याविरुद्ध काही आहे असे तुला तेथे आठवले, 
2%तर क. कळ पीहिळ. र >> ऐ* री बेदीपढे आ. 

तर देवाला देण्यासाठी आणलेले दान तेथेच वेदीपु. 
ठेव. प्रथम जाऊन आपल्या भावाबरोबर समेट कर 








वाह नका कारण ते देवाचे आसन आहे. *पथ्वीचीही 
शपथ वाह नका कारण ती त्याच्या पायाचे आसन 
आहे; आणि यरुशलेमाचीही शपथ वाह नका, कारण 





श्‌ 
स 
सांगतो की, शपथ वाहच नका; आकाशाची शपथ 
वा 
श् 








आणि नंतर येऊन आपले दान दे. वाटेत तुझा 
वादी तुझ्याबरोबर आहे तोच त्याच्याशी लगेच सलोखा 
कर नाहीतर कदाचित वादी तुला न्यायाधीशाकडे 








त्या नगरीचा राजा देव आहे. *6आपल्या मस्तकाचीही 
शपथ वाह नका, कारण त्याचा एखादा केसही पांढरा 
किंवा काळा होणे तुमच्या हाती नाही. ४7म्हणन 




















नेईल व न्यायाधीश अधिकाऱ्याकडे नेईल आणि 
अधिकारी तुला तुरुंगात टाकील. *मी तुला खरे 
सांगतो तू शेवटचा पैसा देईपर्यंत तुझी सुटका मुळीच 
होणार नाही. 





लैंगिक पापाविषयी येशूची शिकवण 


तुमचे बोलणे 'होय' तर होय किंबा 'नाही' एवढेच 

असावे. त्यापेक्षा जास्त जर असेल तर ते सैतानापासून 
> 

आहे. 








सुडासंबंधी येशूची शिकवण 
(लूक 6:29-30) 
3&“तुम्ही ऐकले आहे की असे सांगितले होते, 





27“व्यभिचार करू नको'* असे पूर्वी सांगितल्याचे 


डोव्व्याबद्दल डोळा आणि दाताबहल दात.'* ४*पण 





तुम्ही ऐकले आहे, *परंतु मी तुम्हांस सांगतो की, 


मी तुम्हांला सांगतो, जो दुष्ट आहे त्याला अडवू 





जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वाकड्या नजरेने पाहतो 


'नका, जर कोणी तुमच्या उजव्या गालावर तुम्हांला 





त्याने आपल्या मनात तिच्याशी व्यभिचार केलाच 


मारील त्याच्यासमोर दुसराही गाल पुढे करा. *"आणि 





ऱ् 2श्जर उजवा डोळा 
आहे. “जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप करायला 





खून करू ... ठरेल निगर्म 20:13; अनुवाद 5:18 
व्यभिचार करू नको निर्गम 20:14; अनुवाद 5:18 


जर .. द्यावी अनुवाद 24:1 
जेव्हा ... 
डोव्व्याबद्दल ... दात निर्गम 21:24लबीय 24:20 





कर लेबीय 19:12;गणना 30:2; अनुवाद 23:21 





जो कोणी फिर्याद करून तुमचा अंगरखा घेऊ पाहतो 


मत्तय 5:41-6:15 








द्या. तुमचा उजवा हात काय करतो हे तुमच्या डाव्या 





त्याला तुमचा झगाही द्या. *'जर कोणी तुम्हांला सक्तीने 


हाताला कळू नये. *दान गुप्त असावे, कारण तुमच्या 





त्याच्याबरोबर कांही अंतर घेऊन जाऊ इच्छितो तर 
त्याच्याबरोबर त्याच्या दुप्पट अंतर जा. ““जो 
तुमच्याजवळ मागतो त्याला द्या आणि जो तुमच्याकडून 
उसने घेऊ इच्छितो त्याला नकार देऊ नका. 











सर्वांवर प्रेम करा 
(ळूक 6:27-28, 32-36) 

43“असे सांगितले होते की, 'आपल्या शेजाऱ्यावर 
प्रेम ककरा* आणि आपल्या शत्रूचा द्वेष करा' असे 
तुम्ही ऐकले आहे. “*पण मी तुम्हांला सांगतो, तुमच्या 
शत्रूवर प्रेम करा. तुमचे जे बाईट करतात त्यांच्यासाठी 
प्रार्थना करा. “*जर तुम्ही असे कराल, तर तुम्ही 
तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे खरे पुत्र व्हाल. तुमचा 
पिता चांगल्यावर आणि वाईटावर अशा दोघांवरही 
सूर्य उगवितो. चांगल्यावरही आणि वाईटावरही पाऊस 
पाडतो. *“कारण जे तुमच्यावर प्रीति करतात 
त्यांच्यावर तुम्ही प्रीति करीत असाल तर तुम्हांला 
प्रतिफळ मिळणार नाही. जकातदारही असेच 
करतात. “आणि जर तुम्ही तुमच्या मित्रांशी चांगले 
वागत असाल तर तुम्ही इतरांपेक्षा फार चांगळे आहात 
असे समजू नका. देवाला न मानणारे लोकही असेच 
करतात. “*म्हणून जसा तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण 
आहे तसे तुम्हीही परिपूर्ण व्हा. 


























दान देण्याविषयी येशूची शिकवण 
1) जेव्हा चांगली क भर 
6 जेव्हा तुम्ही चांगली कृत्ये करता तेव्हा ती 
गाजावाजा न करता करा. लोकांच्या नजरेत 
भरावी म्हणून जर तुम्ही सत्कृत्ये करणार असाल 
तर लक्षात ठेवा, तुमच्या स्वर्गातील पित्याकडून 
तुम्हाला तुमचे प्रतिफळ मिळणार नाही. 

















“जेव्हा तुम्ही गरिबांना देता तेव्हा त्याचा गाजावाजा 
करू नका. मी खरे तेच सांगतो. ढोंगी लोक तसेच 
करतात. दान देण्यापूर्वी कर्णा फुंकून लोकांचे लक्ष 
वेधून घेतात. सभास्थानात व रस्त्यावर ते जाहीरपणे 
अशी कामे करतात, कारण इतर लोकांनी त्यांना 
मोठेपणा द्यावा अशी त्यांची इच्छा असते. मी तुम्हांस 
सांगतो की, ते आपले प्रतिफळ भरून पावले आहेत. 
3म्हणून जेव्हा तुम्ही गरिबाला द्याल, तेव्हा गुपचूप 

















आपल्य ... करा लेबीय 19:18 


पित्याला ते कळते व तो त्याचे फळ देतो. 


प्रार्नेविषयी येशूची शिकवण 
(लूक 11:2-4) 

$“जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा ढोंग्यांसारखे 
होऊ नका. कारण आपण लोकांस दिसावे म्हणून 
सभास्थानांमध्ये व रस्त्याच्या कोपऱ्यांवर उभे राहून 
प्रार्थना करणे त्यांना आवडते. मी तुम्हांला खरे सांगतो 
की, त्यांना आपले प्रतिफळ मिळाले आहे. “पण 
तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करता तेव्हा आतल्या खोलीत 
जा, दार लावून घ्या, ब जो तुमचा पिता गुप्त आहे 
त्याची प्रार्थना करा. मग तुमचा पिता, ज्याला कोणी 
पाहू शकत नाही तो तुम्हांला प्रतिफळ देईल. 
































7“आणि जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा ज्यांना 
देव माहीत नाही अशासारखे होऊ नका. ते निरर्थक 
बडबड करतात. कारण आपण फार बोलल्याने 
आपले म्हणणे ऐकले जाईल असे त्यांना वाटते. 
श्त्यांच्यासारखे होऊ नका. तुम्हाला कशाची गरज 
आहे हे तुम्ही सांगण्यापूर्वी तुमच्या पित्याला ठाऊक 
असते. "म्हणून जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, तेव्हा 
तुम्ही अशी प्रार्थना करावी: 

















“हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव 
पकित्र मानले जावो. 

10 तुझे राज्य येवो; जसे स्वगीत तसे 
पृथ्वबीबरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. 

11 आमची रोजची भाकर आज 
आम्हांला दे. 

12 जसे आमच्याविरूद्ध केलेल्या वाईटाची 
आम्ही क्षमा करतो तसे आम्ही केलेल्या 
पापांची आम्हाला क्षमा कर, 

13 आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर 

आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडीव.' 














14कारण जर तुम्ही इतरांच्या चुकांची क्षमा कराल 
तर तुमचा स्वर्गातील पिताही तुम्हांला क्षमा करील; 
15पण जर तुम्ही इतरांच्या चुकांची क्षमा करणार 
नाही, तर तुमचा पिताही तुम्हांला क्षमा करणार 
नाही. 











मत्तय 6:16-7:6 
उपासाविषयी येशूची शिकवण 


मौल्यबान आहात, हे तुम्हांला माहीत आहे. “आणि 





16“जेव्हा तुम्ही उपास करता तेव्हा तुम्ही 
ढोंग्यांसारखे चेहरा उदास करू नका. कारण आपण 
उपास करीत आहोत हे लोकांना दिसावे म्हणून ते 
आपली मुखे उदास करतात. मी तुम्हांला खरे सांगतो. 
त्यांना त्यांचे प्रतिफळ मिळाले आहे. 














चिंता करून आपले आयुष्य थोडे देखील वाढवणे 
'कोणाला शक्य आहे का? 

2&“आणि तुम्ही वस्त्राविषयी का काळजी करता? 
रानातील फुले पाहा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट 
करीत नाहीत, आणि ती कातीतही नाहीत, “तरी 











17्लुम्ही जेव्हा उपास करता तेव्हा आपल्या 
डोक्याला तेल लावा आणि आपले तोंड धुवा. !*यासाठी 


मी तुम्हांला सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या 
भर ऐश्वर्याच्या काळात यांतील एखाद्या प्रमाणेही सज 





कौ, तुम्ही उपास करता हे लोकांना दिसू नये तर 
तुमच्या गुप्त पित्याला दिसावे. मग तुमचा गुप्त पिता 
तुम्हांला प्रतिफळ देईल . 


पैशापेक्षा देव अधिक महत्त्वाचा आहे 
(लूक 12:33-34: 11.34-36/ 16:73) 

7*'येथे पृथ्वीवर स्वत:साठी संपत्ती साठवू नका. 
येथे कसर व जंग लागून तिचा नाश होईल. आणि 
चोर घर फोडून ती चोरून नेतील. म्हणून स्वर्गात 
आपणासाठी संपत्ती साठवा. “जेथे तुमचे धन आहे 
तेथे तुमचे मनही लागेल . डोळा शरीराचा दिवा 
आहे. म्हणून जर तुमचे डोळे चांगले असतील तर 
तुमचे सर्व शरीर प्रकाशमय होईल. पण जर तुमचे 
डोळे बाईट असतील, तर तुमचे सर्व शरीर पापाने 
अंधकारमय होईल. जर तुम्हाठायी असणारा 
अंधकार वास्तविक अंधकार आहे, तर खरोखरचा 
अंधार कितीतरी अंधकारमय असेल. 

24“कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी 
करणे शक्य नाही. तो एकाचा तिरस्कार करील 
तर दुसऱ्याशी निष्ठा राखील. किंबा तो एका धन्याचे 
ऐकेल व दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला 
देवाची आणि पैशाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी 
करता येणार नाही. 



































देवाच्या राज्याला प्रथमस्थान द्या 
(ळूक 1222-34) 
25“म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, काय खावे 
आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवाविषयी, किंवा 





शकला नव्हता. **तर अहो अल्पविश्‍वासी लोकांनो, 
आज आहे तर उद्या भट्टीत पडते, अशा रानफुलांना 
जर देव असा पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा विशेष 
असा पोशाख तुम्हांला घालणार नाही काय? चिंता 
करू नका आणि असे म्हणू नका कौ, “आम्ही 
'काय खावे?' किंवा 'आम्ही काय प्यावे?' किंवा 
'आम्ही काय पांघरावे?' ३सर्व लोक ज्यांना देव 
माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिळविण्याचा प्रयत्न 
करतात, काळजी करू नका. कारण तुमच्या 
स्वर्गातील पित्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे 
हे माहीत आहे. *तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य 
व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे 
त्याबरोबर या सर्व गोष्टीही तुम्हांला मिळतील. 
अम्हणून उद्याची चिंता करू नका. कारण प्रत्येक 
दिवस काही ना काही चिंता घेऊनच उगवतो. म्हणून 
उद्याची चिंता उद्यासाठी दूर ठेवा. 



































इतरांचा न्याय करण्याविषयी येशूची शिकवण 
(ळूक 6:37-38&417-42) 

“तुमचा न्याय करण्यात येऊ नये म्हणून तुम्ही 
इतरांचा न्याय करू नका. “कारण ज्या न्यायाने 
तुम्ही इतरांचा न्याय करता त्याच न्यायाने तुमचा 
न्याय केला जाईल, आणि ज्या मापाने तुम्ही माप 
घालता त्याच मापाने तुम्हांला परत माप घालतील. 
3तू आपल्या डोव्व्यातील मुसळ लक्षात न घेता आपल्या 
भावाच्या डोव्व्यातील कुसळ का पाहतोस? “किंवा 
“तुझ्या डोव्व्यातील कुसळ मला काढू दे' असे तुझ्या 
भावाला कसे म्हणू शकतोस? कारण पाहा, तुझ्या 























काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता 
'करू नका. जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे 
आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. 
26आकाशातील पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत 
बा कापणी करीत नाहीत किंबा गोदामात साठवूनही 











आपल्या डोव्व्यातील मुसळ काढ म्हणजे तुझ्या 
भावाच्या डोव्व्यातील कुःसळ काढायला तुला स्पष्ट 
दिसिल 





भा 
डोव्व्यात तर मुसळ आहे. “अरे ढोंग्या, पहिल्यांदा तू 
ञ 
भा 








पवित्र ते कुत्र्यांना टाकू नका, ती उलटून 





ठेवीत नाहीत, तरी तुमचा स्वर्गातील पिता त्यांना 
खावयास देतो आणि तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक 





तुम्हांला फाडतील आणि आपले मोती डुकरांपुढे 
टाकू नका; टाकाल तर ती त्यांना पायदळी तुडवतील. 





तुमच्या सर्व गरजा देवाला सांगा 
(लूक 11.9-13) 
7“मागा म्हणजे तुम्हांला ते देण्यात येईल; शोधा 





मत्तय 7:7-8:4 





ओळखाल. >५जो कोणी मला वरवर 'प्रभु, प्र्भु' 
म्हणतो, तो प्रत्येक जण स्वर्गाच्या राज्यात जाईलच 
असे नाही तर माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे 











आणि तुम्हांला ते सापडेल; ठोका आणि तुमच्यासाठी 
दार उघडले जाईल. *कारण प्रत्येकजण जो मागतो 
त्याला मिळते, जो शोधतो त्याला सापडते, आणि जो 
'ठोकावतो, त्याच्यासाठी दार उघडले जाते. 

*“तुमच्यापैकी असा कोण मनुष्य आहे की, जो 
आपल्या मुलाने भाकर मागितली तर त्याला दगड 
देईल? !"किंवा मासा मागितला, तर त्याला साप 
देईल? वाईट असूनही जर तुम्हांला आपल्या मुलांना 
चांगल्या गोष्टी देण्याचे कळते तर तुमच्या स्वर्गातील 
पित्याकडे जे मागतात, त्यांच्या गरजा तो किती चांगल्या 
प्रकारे भागवील? 














अति महत्त्वाचा नियम 
1“यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी 





जो वागेल तोच स्वर्गाच्या राज्यात जाईल. >>त्या दिवशी 
मला अनेक जण म्हणतील, 'हे प्रभु, आम्ही तुझ्या 
नावाने भूते काढली व तुझ्या नावाने पुष्कळ चमत्कार 
केले. “तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगेन की, मी तुम्हांला 
ओळखत नाही, अहो दुराचार करणाऱ्यांनो, 
माझ्यापासून चालते व्हा. 











शहाणा मनुष्य व मूर्ख मनुष्य 
(ळूक 6:47-49) 
24“जो कोणी माझ्या सांगण्याप्रमाणे आचरण करतो 
तो शहाण्या माणसासारखा आहे; अशा सुक्त माणसाने 
आपले घर खडकावर बांधले. “मग जोराचा पाऊस 
झाला आणि पूर आला. जोराचा वारा आला. वादळात 


घर सापडले, पण ते पडले नाही. कारण त्याचा पाया 














कराव्या असे तुम्हांला वाटते त्या सर्व गोष्टी तुम्हीही 


खडकावर बांधला होता. *जो कोणी माझे हे शब्द 








त्यांच्यासाठी करा. कारण नियमशास्त्राच्या ब 
संदेष्टेयांच्या शिकवणीचे सार हेच आहे. 


स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग आणि नरकाकडे जाणारा मार्ग 
(ळूक 13:24) 
13“अरुद दरवाजाने आत जा. कारण नाशाकडे 
जाण्याचा दरवाजा रूंद आहे, व मार्ग पसरट आहे. 
आणि त्यातून आत जाणारे पुष्कळ आहेत. !*पण 
जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरूंद व मार्ग 
अडचणीचा आहे, आणि फारच थोडयांना तो सापडतो. 








'लोक काय काय करतात ते पाहा 
(ल्क 6.43-44: 713:25-27) 

15रखबोट्या संदेष्ट्याविषयी सावध असा. ते गरीब 
मेंढराचे रूप घेऊन तुमच्याकडे येतात. पण प्रत्यक्षात 
ते क्रूर लांडग्यांसारखे आहेत. “त्यांच्या करणीवरून 
तुम्ही त्यांस ओळखाल. ज्याप्रमाणे काटेरी झाडाला 
द्राक्षे लागत नाहीत, किंबा रिंगणीच्या झाडाला अंजिरे 
येत नाहीत, त्याचप्रमाणे बाइटाला चांगले फळ येत 

17 कव ह य च चांगली >. री 

नाही. प्रत्येक चांगले झाड चांगली फळे देते, पण 
बाईट झाड बाईट फळे देते. '*चांगल्या झाडाला वाईट 
'फळे येणार नाहीत, आणि वाईट झाडाला चांगली 

१, प्र्जे चांगले प. क 
'फळे येणार नाहीत. !*जे झाड चांगले फळ देत नाही 
ळत क म च्य, जाते ५ न्यू 
ते तोडण्यात येते ब अग्नीत टाकले जाते. **म्हणून 
अशा धोकेबाज लोकांना तुम्ही त्यांच्या फळांवरून 


























ऐकून त्याप्रमाणे आचरण करीत नाही तो कोणा 
एका मूर्ख माणसासारखा आहे; त्याने आपले घर 
वाळूवर बांधले. “मग जोराचा पाऊस आला आणि 
पूर आला. जोराचा वारा सुटला. बादळवाऱ्यात ते 
घर सापडले आणि कोसळून पडले.” 

जेव्हा ह्या बोधकथा सांगण्याचे येशूने संपविले 
तेव्हा लोकांचा समुदाय त्याच्या शिकवण्याने थक्क 
झाला. कारण येशू त्यांना त्यांच्या धर्मशिक्षकांप्रमाणे 
नव्हे, तर अधिकारवाणीने शिकवीत होता. 











येशूएका आजारी माणसाला बरे करतो 
(मार्क 1-40-45; लूक 5:12-16) 

येशू डोंगरावरून खाली आला. पुष्कळ लोक 

त्याच्यामागे चालत होते. तेव्हा एक कुष्ठरोग 
झालेला मनुष्य त्याच्याकडे येऊन वाकून त्याच्या 
पाया पडून म्हणाला, “प्रभु, तुमची इच्छा असेल तर 
तुम्ही मला शुद्ध करण्यास समर्थ आहात.” 

अमग येशूने आपला हात पुढे करून त्याला स्पर्श 
केला व म्हटले, “तू शुद्ध व्हावेस अशी माझी इच्छा 
आहे;” आणि ताबडतोब तो कुष्ठरोगी बरा झाला. 
*“हे जे घडले ते कुणाला सांगू नकोस, तर जाऊन 
स्वत:ला याजकांना दाखब आणि तू कुष्ठरोगमुक्त 
झालास ह्याचे प्रमाण म्हणून मोशेने ठरवून दिलेले 
अर्पण वाहून टाक. ह्यामुळे तू शुद्ध झाल्याचे लोकांना 
कळेल.” 





























मत्तय 8:5-28 


येशू सेनाधिकाऱ्याच्या नोकराला बरे करतो 
(ळूक 7:1-10; योहान 4:43-54) 

येशू कफर्णहम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात 
प्रवेश केला, तेव्हा एक सेनाधिकारी त्याच्याकडे 
आला ५आणि विनंती करू लागला को, “प्रभु, माझा 
नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या 
घरात पडून आहे.” 

स्येशू त्याला म्हणाला, 
करीन.” 

श्तेव्हा सेनाधिकारी म्हणाला, “प्रभु, आपण माझ्या 
घरी यावे इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त 
शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल. *कारण 
मी स्वत: दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम 
करतो आणि माझ्या हाताखाली देखील अनेक शिपाई 
आहेत. मी एखाद्याला 'जा' म्हणतो आणि तो जातो 
आणि दुसऱ्याला 'ये' म्हटल्यावर तो येतो. मी माझ्या 
नोकराला 'अमूक कर' असे सांगतो आणि तो ते 
करतो.” 

"येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्‍चर्य 
वाटले आणि जे त्याच्यामागून चालत होते, त्यांना तो 
म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका 
मोठा विश्‍वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला 
नाही. !'मी तुम्हांला सांगतो, पुष्कळ जण पूर्वेकडून 
आणि पश्‍चिमेकडून येतील आणि अब्राहाम, इसहावक 
व याकोब यांच्यासह स्वर्गाच्या राज्यात मेजासभोवती 
मेजवबानीसाठी बसतील. !“परंतु जे खरे वारस आहेत, 
ते बाहेरच्या अंधारात टाकले जातील. तेथे रडणे व 
दात खाणे चालेल” 











“मी येऊन त्याला बरे 












































13मग येशू सेनाधिकाऱ्याला म्हणाला, “जा! तू 
जसा विश्‍वास धरलास तसे होईल.” आणि त्याच 
क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला. 
येशू अनेकांना बरे करतो 


(मार्क 1:29-34; लूक 4:38-417) 





14मग येशू पेत्राच्या घरी आला. तेथे पेत्राची सासू 


न: आजारी ळी 0:33. ट च पाहिले 
तापाने आजारी पडल् आहे, असे येशूने पाहिले . 
15त्याने स म्ह री न क 

त्याने तिच्या हाताला स्पर्श केला तेव्हा तिचा ताप 
निघाला. मग ती उठून त्याची सेवा करू लागली. 
16त्या संध्याकाळी लोकांनी भतबाधा झालेल्या पुष्कळ 
लोकांना त्याच्याकडे आणले येशने शब्द बोलन ती 
भुते घालविली व सर्व प्रकारच्या रोग्यांना बरे केले 








10 





“त्याने आमच्या व्याधी स्वत:वर घेतल्या, 
(क्ल म वाहिले ११ 
त्याने आमचे रोग वाहिले.” यशया 53-4 





येशूला अनुसरणे 
(ळूक 9:57-62) 

1४आपल्या भोवती खूप लोक आहेत हे येशूने 
पाहिले तेव्हा त्याने त्यांना सरोवराच्या पलीकडे 
जाण्याची आज्ञा केली. !*मग एक नियमशास्त्राचा 
शिक्षक त्याच्याकडे आला आणि म्हणाला, “गुरुजी, 
आपण जेथे जाल तेथे मी आपल्या मागे येईन.” 
>१येशू त्याला म्हणाला, “कोल्ह्यांना राहायला बिळे 
आणि आकाशातील पाखरांना घरटी आहेत, परंतु 
मनुष्याच्या पुत्राला डोके सुध्दा टेकावयास जागा नाही.” 
आमग येशूच्या शिष्यांपैकी आणखी एक जण 
येशूला म्हणाला, “प्रभु, पहिल्यांदा मला जाऊ द्या व 
माझ्या वडिलांना पुरून येऊ द्या. ” 

2*पण येशू त्याला म्हणाला, “तू माझ्या मागे ये. जे 
मेलेले आहेत त्यांना त्यांच्या मेलेल्यांना पुरू दे.” 
































येशू वादळ थांबवितो 
(मार्क4:35-41; लूक &:22-25) 

23मग येशू नावेत गेल्यावर त्याच्यामागून त्याचे 
शिष्य नावेत गेले. अचानक, समुद्रात इतके मोठे 
वादळ झाले की, नाव लाटांमध्ये पूर्णपणे गुरफटून 
गेली. आणि येशू तर नावेत झोपला होता. “तिव्हा 
शिष्य त्याच्याकडे गेले आणि त्यांनी त्याला जागे 
केले व म्हटले, “प्रभु, आम्हांला वाचवा. आपण 
बुडत आहोत. 

येशूने उत्तर दिले, “तुम्ही विश्‍वासात किती 
उणे आहात रे? तुम्ही का घाबरता?” मग त्याने 
उठून वारा व लाटा यांना अधिकारवाणीने शांत 
होण्यास सांगितले. वारा थांबला. समुद्र अगदी शांत 
झाला. तेव्हा लोकांना मोठे आश्‍चर्य वाटले, ते 
म्हणाले, “हा कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे? वारा 
व समुद्र देखील त्याचे ऐकतात.” 
































येशूदोन माणसांमधून भूते काढतो 
(मार्क5-1-20; लूक &:26-39) 
2मग ज्य समद्राच्या गेकडे जा 
मग येशू समु पल असलेल्या 
गरदेकरांच्या देशात आला, तेव्हा दोन भूतबाधा 





म्यशया संदेष्ट्यांच्या द्वारे जे सांगितले होते ते पूर्ण 
क म न च > > कर होते. 
व्हावे म्हणून असे झाले. यशयाने असे म्हटले होते: 





झालेली माणसे स्मशानातून येशूकडे आली. ही माणसे 
स्मशानातील कबरांमध्ये राहत होती. ती फार भेसूर 





होती, त्यामुळे कोणीही त्यांच्या वाटेला जात नसे 
2४ती दोघे येशूकडे आली व म्हणाली, “देवाच्या पुत्रा 


तुला आमच्याकडून काय पाहिजे? नेमलेल्या 





11 मत्तय 8:29-9:18 


येशूमत्तयाची निवड करतो 
(मार्क2-13-17; ळूक 5:27-32) 
श्मग भ्र कट क नळ मरी ७. 
मग येशू तेथून पुढे निघाला, तेव्हा त्याने मत्तय 











वेळेपूर्वीच तू आम्हांला शिक्षा करायला आलास 
काय? " 


नावाच्या माणसाला जकातीच्या नाक्यावर बसलेले 


पाहिले. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” 








3१त्या ठिकाणापासून थोड्या अंतरावर डुकरांचा 
एक कळप चरत होता. ती भुते त्याला विनंती 
करून लागली, ती म्हणाली, “< 








तेव्हा तो उठून त्याच्यामागे गेला. "येशू मत्तयाच्या 
घरी जेवत असता, पुष्कळ जकातदार व पापी आले 
आणि येशू व त्याचे शिष्य यांच्याबरोबर जेवायला 





'जर तू आम्हांला 
ह्यांच्यामधून काढून टाकणार असशील तर आम्हांला 
त्या डुकरांच्या कळपात जाऊ दे. तेव्हा तो त्यांना 


बसले. 
॥परूशांनी ते पाहिले. त्यांनी येशूच्या शिष्यांस 











म्हणाला, “जा.” मग ती त्यांच्यामधून निघून 


विचारले , “तुमचा गुरू जकातदार ब पापी 





डुकरांमध्ये गेली. तेव्हा तो संपूर्ण कळप कड्यावरून 


यांच्याबरोबर का जेवतो?” 'श्येशने त्यांना हे बोलताना 





खाली धावत जाऊन पाण्यात बुडाला. मग त्यांना 


ऐकले, तो त्यांना म्हणाला, “जे निरोगी आहेत त्यांना 











चारणारे पळाले व त्यांनी नगरात जाऊन सर्वांना हे 
वर्तमान, तसेच भूतबाधा झालेल्यांचे काय झाले तेही 


वैद्याची गरज नाही तर जे आजारी आहेत त्यांना 
आहे. !3मी तुम्हांला सांगतो, जा आणि याचा अर्थ 





सांगितले. **तेव्हा सर्ब शहर येशूला भेटायला निघाले; 
आणि जेव्हा त्यांनी त्याला पाहिले तेव्हा येशूने त्यांच्या 











काय ते शिका: 'मला यज्ञपशूंची अर्पणे नकोत, तर 
दया हवी.'* मी नीतिमान लोकांना नव्हे, तर पापी 




















प्रदेशातून निघून जावे अशी विनंती त्यांनी त्याला 
केली 





येशू एका पक्षाघाती मनुष्याला बरे करतो 
(मार्क2:1-12; लूक 5:17-26) 

येशू नावेत चढला व परत आपल्या नगरात 

गेला. “तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या 
मनुष्याला येशूकडे आणले. तो मनुष्य बाजेवर पडन 
होता. येशूने त्यांचा विश्‍वास पाहन त्या पक्षघाती 
मनुष्याला म्हटले, “तरुण मुला, काळजी करू नकोस 
तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे." *नियमशास्त्राच्या 
काही शिक्षकांनी हे ऐकले आणि ते आपसात म्हणाले, 
“हा मनुष्य तर ईश्वराची निंदा करीत आहे.” 





























“त्यांचे विचार ओळखून येशू म्हणाला, “तुमच्या 
अंत:करणात तुम्ही बाईट विचार का करता? कारण, 
तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्हणणे, किंवा 
उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे 
आहे? *परंतु तुम्ही हे समजून घ्यावे की, मनुष्याच्या 
पुत्राला, पृथ्वीवर पापाची क्षमा करण्याचा अधिकार 
आहे.” मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, 
“ऊठ! आपला बिछाना घे आणि घरी जा.” मग तो 
उठून आपल्या घरी गेला. *लोकांनी हे पाहिले व ते 
थक्क झाले आणि ज्या देवाने मनुष्यास असा अधिकार 
दिला त्याचा त्यांनी गौरव केला. 


























लोकांना बोलावण्यास आलो आहे.” 


येशूइतर धार्मिक यहुद्यांसारखा नाही 
(मार्क2-186-22; लूक 5:33-39) 

1५म॒ग योहानाचे शिष्य त्याच्याकडे आले आणि 
त्यांनी त्याला विचारले, “आम्ही व परूशी पुष्कळ 
वेळा उपास करतो. पण तुझे शिष्य उपास करीत 
नाहीत. ते का?” 

एञयेशूने त्यांना उत्तर दिले, “नवरा मुलगा (वर) 
सोबत असताना त्याचे वऱ्हाडी दु:खी कसे राहतील? 
अशी वेळ येईल जेव्हा नवऱ्या मुलाला त्यांच्यापासून 
दूर केले जाईल ईल तेव्हा ते उपास करतील. !*कोणी 
नव्या कापडाचे ठिगळ जुन्या कापडाला लावीत नाही, 
कारण ते ठिगळ त्या कापडापासून निघून जाईल व 
छिद्र अधिक मोठे होईल. !तसेच नवा द्राक्षारस 
जुन्या कातडी पिशवीत कोणी घालीत नाहीत, घातला 
तर पिशव्या फुटतात व त्यांचा नाश होतो. म्हणून 
लोक नवा द्राक्षारस नव्या पिशव्यात घालतात, तेव्हा 
दोन्हीही चांगले राहतात.” 









































येशू मृत मुलीला जीवंत करतो आणि 
आजारी स्त्रीला बरे करतो 
(मार्क5:21-43; लूक &:40-56) 
येशू या बोधकथा सांगत असता यहुद्यांच्या 
सभास्थानाचा एक अधिकारी त्याच्याकडे आला व 





मला ... आहे होशेय 6:6 


मत्तय 9:19-10:12 


येशूच्या पाया पडून म्हणाला, “माझी मुलगी आताच 

मेली आहे. परंतु आपण येऊन आपल्या हाताचा 
होतक 'जिवत ११ 

स्पर्श केला तर ती पुन्हा जिवंत होईल. 





12 


येशूला असहाय लोकांविषयी कळवळा वाटतो 
येशू त्यांच्या सभास्थानांमध्ये शिक्षण देत व 
राज्याचे शुभवर्तमान गाजवीत आणि सर्व प्रकारचे 





४तेव्हा येशू व त्याचे शिष्य त्या 





रोग व सर्व प्रकारचे आजार बरे करीत सर्व नगरातून 





सेनाधिकाऱ्याबरोबर निघाले. >०वाटेत बारा 


व सर्व खेड्यातून फिरला. * आणि जेव्हा त्याने 





(9 असलेली येऊन 
वर्षापासून रक्तप्राब असलेली एक स्त्री मागून येऊन 


त्रासलेल्या असहाय लोकांचे समुदाय पाहिले तेव्हा 





येशूच्या जवळ पोहोचली व त्याच्या वस्त्राला शिवली. 


त्याला त्यांचा कळवळा आला. कारण मेंढपाळ 





21 तिने की “वमी क्र 

कारण तिने आपल्या मनात म्हटले, “मी केवळ 
त्याच्या वस्त्राला शिवले तरी बरी होईन.” “तेव्हा 
येशू मागे वळून तिला पाहून म्हणाला, “बाई वकाळजी 








र्य २. डू "३ व क 3 होते 

नसलेल्या मेंढरांसारखे ते कष्टी व पांगलेले होते. 

अ्तो आपल्या शिष्यांस म्हणाला, “पीक खरोखर 
मेळ थोडे की 3&म्हणन 

फार आहे, पण कामकरी थोडे आहेत. गू 





'करू नकोस! तुझ्या विश्‍वासाने तुला बरे केले आहे.” 
आणि ती स्त्री त्याच क्षणी बरी झाली. 

23मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या 
अधिकाऱ्याच्या घरात आला. तेव्हा त्याने बासरी 
'बाजविणाऱ्या व गोंधळ करणाऱ्या जमावाला पाहिले 
2येश म्हणाला, “जा, मुलगी मेलेली नाही, ती झोपेत 
आहे.” तेव्हा लोक येशूला हसले. “मग त्या जमावाला 
बाहेर पाठविल्यावर त्याने आत जाऊन तिचा हात 
आपल्या हातात घेतला आणि ती मुलगी उठली. 


26आणि ही बातमी त्या प्रांतात पसरली. 





























येशू आणखी लोकांना बरे करतो 


तुम्ही पिकाच्या प्रभूची प्रार्थना करा यासाठी की, 
3. 

त्याने आपल्या पिकाची कापणी करायला कामकरी 

पाठवावेत.” 





येशूत्याच्या प्रेषितांना उपदेश करायला पाठवितो 
(मार्क3-13-19; 6:7-13; लूक 6:12-16; 9:1-6) 

] येशूने आपल्या बारा शिष्यांना आपल्याजवळ 

बोलाविले, आणि त्याने त्यांना भुते 
घालविण्याचा अधिकार दिला. तसेच प्रत्येक आजार 
व दुखणी बरे करण्याचा अधिकार दिला. “बारा 
प्रेषितांची नावे अशी आहेत: पेत्र (ज्याला शिमोन 
म्हणत), आणि त्याचा भाऊ अंद्रिया, जब्दीचा मुलगा 














म्तेव्हा येशू तेथून जात असता दोन आंधळे 
त्याच्यामागे ओरडत चालले. म्हणू लागले , 
“दाविदाच्या पुत्रा, आम्हांवर दया करा.' 








याकोब व त्याचा भाऊ योहान, 3फिलीप्प व बर्थलमय, 
थोमा आणि जकातदार मत्तय, अल्फीचा मुलगा 
याकोब वब तह्य, “शिमोन कनानी ब पुढे ज्याने 











येशू आत गेला तेव्हा ते आंधळेही आत गेले. 





त्याचा विश्‍वासघात केला तो यहदा इस्कार्योत 





त्याने त्यांना विचारले, “मी तुम्हांला दूष्टि देऊ शकेन 
असा तुमचा विश्‍वास आहे का?" 
“होय, प्रभु,” त्यांनी उत्तर दिले. 
2*मग व व डोळ्यांना प तश. प 
मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पर्श केला आणि 
म्हणाला, “तुमच्या विश्‍वासाप्रमाणे तुमच्या बाबतीत 





या बाराजणांना पुढील सचना देऊन पाठविण्यात 
आले : “यहुदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी 
लोकांच्या कोणत्याही नगरात प्रवेश करू नका. 
तर त्याऐवजी इस्राएलच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे जा. 
4 जाल डळ धी जाहीर स्वर्गाचे च 
'तुम्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा: 'स्वर्गाचे 











घडो.” 3१आणि त्यांना पुन्हा दूष्टि आली. येशूने त्यांना 


राज्य जबळ आले आहे' “रोग्यांना बरे करा, मृतांना 





सक्त ताकीद दिली, “पाहा, हे कोणाला कळू देऊ 
नका.” परंतु ते बाहेर गेले आणि त्यांनी त्या प्रदेशात 








उठवा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा, भुते काढा, तुम्हांला 
फुकट मिळाले आहे म्हणून फुकट द्या. "तुमच्या 











सगळीकडे ही बातमी पसरविली. *मग ते दोघे निघून 
जात असताना लोकांनी एका भूतबाधा झालेल्या 


कमरेला सोने, चांदी किंबा तांबे घेऊ नका. "सोबत 
पिशवी घेऊ नका, तुमच्या प्रवासासाठी फक्त तुमचे 





धे च. र 3अजेव्हा ० क 
माणसाला येशूकडे आणले. जेव्हा येशूने त्यामधून 
भूत काढून टाकले तेव्हा पूर्वी मुका असलेला तो 


अंगावरचे कपडे असू द्या व पायातील वहाणा असू 
द्या. अधिकचे वस्त्र किंबा बहाणा घेऊ नका. काठी 








मनुष्य बोलू लागला. लोकांना ह्याचे आश्‍चर्य वाटले 
व ते म्हणाले, “इसम्राएलमध्ये याआधी असे कधीही 
झालेले पाहण्यात आले नाही.” 








घेऊ नका, कारण काम करणाऱ्याच्या गरजा भागणे 
चे गज्या किंबा 

आवश्यक आहे. !'ज्या कोणत्याही नगरात किंवा 

खेड्यात तुम्ही जाल, तेथे कोण योग्य व्यक्ति आहे 














अपरंतु परूशी म्हणाले, “हा भूतांच्या अधिपतीच्या 
साहाय्याने भुते काढतो.” 


याचा शोध करा आणि तेथून निघेपर्यंत त्या व्यक्तीच्या 
घरी राहा. त्या घरात प्रवेश करतेवेळी 'येथे शांति 





नांदो' असे म्हणा. '*जर ते घर खरोखर योग्य असेल 

तर तुमची शांति तेथे राहील पण जर ते घर योग्य 
कळ शांति क 

नसेल तर तुमची शांति तुमच्याकडे परत येईल. 








13 मत्तय 10:13-41 


लोकांचे नको तर देवाचे भय बाळगा 


(लक 12.2-7) 
26“म्हणन त्यांना भिऊ नका, कारण उघडे होणार 








1$आणि जो कोणी तुम्हांला स्वीकारणार नाही किंवा 


नाही असे काही झाकलेले नाही आणि कळणार 








तुमचे शब्द ऐकणार नाही तेव्हा त्याच्या घरातून 
किंवा नगरातून बाहेर पडताना तुम्ही आपल्या पायाची 
धूळ झटकून टाका. मी तुम्हांला खरे सांगतो. 
न्यायाच्या दिवशी त्या नगरापेक्षा सदोम आणि 
गमोराला अधिक सोपे जाईल. 





येशूछळाविषयी सावध करतो 
(मार्क 13:9-13; ळूक 21-12-17) 
16“लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी 
तुम्हांस पाठवीत आहे, म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर 
आणि कबुतरांसारखे सरळ स्वभावी असा. 
17माणसांविषयी सावध असा, कारण ते तुम्हांला 
न्यायसभेच्या स्वाधीन करतील आणि त्यांच्या 
सभास्थानांमध्ये ते तुम्हांला फटके मारतील. 
1&माझ्यामुळे ते तुम्हांला राज्यपाल व राजे यांच्यासमोर 
आणतील. तुम्ही त्यांच्यापुढे ब यहदीतर लोकांसमोर 
माझ्याविषयी सांगाल. जेव्हा तुम्हांला अटक 
करतील तेव्हा काय बोलावे किंबा कसे बोलावे 
याविषयी काळजी करू नका. त्यावेळेला तुम्ही काय 
बोलायचे ते सांगितले जाईल. २*कारण बोलणारे तुम्ही 
नसून तुमच्या पित्याचा आत्मा तुमच्याद्दारे बोलेल. 
































2४*“भाऊ आपल्या भावाविरुद्ध ब पिता आपल्या 
मुलाविरुद्ध उठेल आणि त्याला विश्र्वासघाताने 
मारण्यास सोपवून देईल. मुले आईबडिलांविरुद्ध उठून 
त्यांना जिवे मारण्यास देतील. माझ्यामुळे सर्व तुमचा 
ह्वेष करतील. पण शेवटपर्यंत जो टिकेल तोच तरेल. 
2एका ठिकाणी जर तुम्हांला त्रास दिला जाईल, तर 
दुसरीकडे जा. मी तुम्हांला खरे सांगतो मनुष्याचा 
पुत्र येईपर्यंत इस्राएलच्या सर्व गावांमध्ये तुमचे असे 
फिरणे संपणार नाही. 























24'विद्यार्थी त्याच्या शिक्षकापेक्षा वरचढ नाही, 
किंबा नोकर मालकाच्या वरचढ नाही. विद्यार्थी 
आपल्या शिक्षकासारखा ब नोकर आपल्या 
मालकासारखा होणे, इतके पुरे. जर घराच्या धन्याला 
त्यांनी बालजबूल म्हटले तर घरातील इतर माणसांना 
ते किती बाईट नावे ठेवतील!” 











न्न 
नाही असे काही गुप्त नाही. जे मी तुम्हांला अंधारात 
सांगतो ते तुम्ही प्रकाशात बोळा, आणि कानात 
सांगितलेले जे तुम्ही ऐकता ते तुम्ही छपरावरून 
गाजवा. &जे शरीराला बधतात पण आत्म्याचा वध 
'करू शकत नाहीत त्यांना भिऊ नका, तर त्यापेक्षा 
आत्म्याला बव शरीराला जो मारू शकतो ब नरकात 
टाकू शकतो त्याला भ्या. “दोन चिमण्या एका पैशाला 
विकत नाहीत का? तरीही तुमच्या पित्याच्या 
इच्छेशिवाय त्यातील एकही जमिनीवर पडणार नाही. 

३०५आणि तुमच्या डोक्यावरचे केससुद्धा त्याने 
मोजलेले आहेत. म्हणून घाबरू नका. पुष्कळ 
चिमण्यांपेक्षा तुम्ही अधिक मौल्यबान आहात 

अ“जो कोणी मनुष्यांसमोर मला स्वीकारील त्याला 
मीसुद्धा माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर स्वीकारीन. 
33पण जो कोणी मनुष्यांसमोर मला नाकारील त्याला 
मी सुद्धा माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर नाकारीन 

3*असे समजू नका की मी पृथ्वीवर शांति 
करायला आलो आहे; मी शांति स्थापित करायला 
आलो नाही तर तलवार चालवायला आलो आहे. 
3556मी फूट पाडायला आलो आहे, 






































'म्हणजे मुलाला त्याच्या पित्याविरुद्ध आणि 
मुलीला तिच्या आईविरुळ्ध सुनेला तिच्या सासूविरुद्ध 
उभे करायला आलो आहे. सारांश मनुष्याच्या 
घरचीच माणसे त्याचे शत्रू होतील.' मीखा 7-6 








अ“जो माझ्यापेक्षा स्वत:च्या पित्यावर किंवा 
आईवर अधिक प्रीति करतो, तो मला योग्य नाही. 
जो माझ्यापेक्षा आपल्या मुलावर, मुलीवर अधिक 
प्रीति करतो, तो मला योग्य नाही. 3*जो आपला 
वधस्तंभ घेऊन माझ्यामागे येण्याचे नाकारतो, तो 
मला योग्य नाही. जो आपला जीव मिळवितो तो 
त्याला गमाबवील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव 
गमावतो तो त्याला मिळवील. *"जी व्यक्ति तुम्हांला 
स्वीकारते ती व्यक्ति मला स्वीकारते आणि ज्या 
पित्याने मला पाठविले त्यालाही स्वीकारते. *'जो 
'कोणी संदेष्ट्यांचा स्वीकार त्याच्या संदेशाच्या सेवेमुळे 
करतो, त्याला संदेष्ट्याचे प्रतिफळ मिळेल, आणि 
जो धार्मिकाचा स्वीकार त्याच्या धार्मिकतेसाठी 
































मत्तय 10:42-11:24 





करतो, त्याला धार्मिकाचे प्रतिफळ मिळेल. “शमी 
तुम्हांला खरे सांगतो की, जो कोणी शिष्यांच्या नावाने 
या लहानातील एकाला केवळ प्यालाभर थंड पाणी 








14 





72बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या काळापासून पासून 
आतापर्यंत लोक स्वर्गाच्या राज्याचा स्वीकार व प्रसार 
प्रभावीपणे करीत आहेत. !3कारण योहानापर्यंत सर्व 








प्यायला देईल तो आपल्या प्रतिफळाला मुळीच 
मुकणार नाही.” 


येशू आणि बाप्तिस्मा करणारा योहान 
(लूक 7:186-35) 
] येशूने त्याच्या बारा शिष्यांना ह्या गोष्टी 
सांगण्याचे संपविल्यावर तो तेथून निघाला 








आणि गालील प्रांतातील गावांमध्ये फिरून शिकवू 





आणि उपदेश करू लागला. “बाप्तिस्मा करणारा 
योहान तुरूंगात होता. त्याने र्त्रिस्त करीत असलेल्या 
गोष्टींविषयी ऐकले. तेव्हा योहानाने काही शिष्यांना 
येशूकडे पाठविले. आणि त्याला निचारले, “जो येणार 
होता, तो तूच आहेस? किंबा आम्ही दुसऱ्याची वाट 
पाहावी?" 
“येशूने उत्तर दिले, “जे तुम्ही ऐकता व पाहता ते 
योहानाला जाऊन सांगा. “आंधळे पाहू शकतात. 
र शद्ध ळे जातात क्क बहिरे 
पांगळे चालतात. कुष्ठरोगी शुद्ध केले , बहिरे 
की कक उठविले क. जातात गरिबांना दुर 
ऐकतात, मेलेले उठविले जातात व गरिबांना सुवार्ता 
सांगण्यात येते. धन्य तो पुरुष जो माझ्यामुळे अडखळत 
नाही ही र ११ 
































४. 





ग्मग ते जात असता येश योहानाविषयी लोकांशी 
बोल लागला, “तुम्ही वैराण प्रदेशात काय पाहायला 
गेला होता? वाऱ्याने हलविलेला बोरू काय? *तुम्ही 





संदेष्टे ब नियमशास्त्र यांनी संदेश दिले. !५आणि जर 
तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार असाल तर येणारा 
एलीया तो हाच आहे. !£ज्याला ऐकायला कान आहेत 
तो ऐको. 





16“या पिढीला मी कोणती उपमा देऊ? जी मुले 
बाजारात बसून आपल्या सोबत्यांना हाक मारतात 
त्यांच्यासारखी ही पिढी आहे. !"ती म्हणतात, 








“आम्ही तुमच्यासाठी संगीत वाजविले तरी 
तुम्ही नाचला नाहीत, आम्ही विलाप केला 
तरी तुम्ही ऊर बडवून घेतले नाही.' 











'भ्योहान काही न खाता ब पिता आला, पण ते 
म्हणतात “त्याला भूत लागले आहे', !*इतरांप्रमाणेच 
मनुष्याचा पुत्र खात पीत आला. लोक म्हणतात, 
“पाहा हा किती खातो? किती पितो? जकातदार व 
'पापी लोकांचा मित्र, परंतु ज्ञानाची योग्यता त्याच्याद्वारे 
घडणाऱ्या योग्य गोष्टींमुळे ठरते.” 








जे विश्‍वास ठेवीत नाहीत त्यांच्यापासून 
येशूलोकांना सावध करतो 
(ळूक 10:13-15) 
2१तेव्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सर्वात जास्त 








'काय पाहायला गेला होता? तलम वस्त्र घातलेल्या 





चमत्कार केले होते त्या नगरांतील लोकांनी 





माणसाला पाहायला गेला होता काय? तलम वस्त्र 
घालणारे राजांच्या राजवाड्यात असतात. *तर मग 
तुम्ही बाहेर कशाला गेला होतात? संदेष्ट्याला 
पाहायला काय? होय. मी तुम्हांला सांगतो, आणि 
संदेष्ट्यांपेक्षा अधिक असा योहान होता. 
10त्याच्याविषयी असे लिहिण्यात आले आहे: 











“पाहा, मी माझ्या दूताला तुझ्यापुढे पाठवितो 


तो तुझ्यासाठी मार्ग तयार करील.' 
मलाखी 3:1 








॥मी तुम्हांला खरे सांगतो कौ, स्त्रियांपासून 
जन्मलेल्यांमध्ये बाप्तिस्मा करणारा योहान याच्यापेक्षा 





पश्‍चात्ताप केला नाही, म्हणून येशूने त्यांना दोष 
दिला. “हे खोराजिना, तुझा धिक्कार असो! हे बेथसेदा 
तुझा धिक्क गर असो! कारण तुमच्यामध्ये जी 
पराक्रमाची कृत्ये करण्यात आली ती जर सोर ब 
सिदोन यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरेने 
पूर्वीच गोणपाट नेसून ब अंगाला राख फासून पश्‍चात्ताप 
केला असता. “पण मी तुम्हांला सांगतो की, न्यायाच्या 
दिवशी सोर व सिदोन यांना तुमच्यापेक्षा अधिक 
सोपे जाईल. आणि त कफर्णहमा, त आकाशापर्यंत 
उंच होशील काय? त्‌ नरकापर्यंत खाली जाशील 

कारण जे चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात आले ते 
जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते शहर 
आतापर्यंत टिकले असते. *पण मी तुम्हांस सांगतो 


























मोठा असा कोणी झाला नाही, तरीही स्वर्गाच्या राज्यात 
जो अगदी लहान आहे तो त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. 





की, न्यायाच्या दिवशी तुमच्यापेक्षा सदोम नगराला 
सोपे जाईल.” 


येशूत्याच्या लोकांना विश्रांति देतो 
(ळूक 10:21-22) 

25मग येशू म्हणाला, “हे पित्या, आकाशाच्या व 
पृथ्वीच्या प्रभु मी तुझे उपकार मानतो. कारण तू या 
गोष्टी ज्ञानी ब बुद्धिमान लोकांपासून गुप्त ठेवून 
बालकांना प्रकट केल्या. होय पित्या, तू हे केलेस 
'कारण खरोखर तुला असेच करायचे होते. माझ्या 
पित्याने मला सर्व काही दिले आहे. आणि पित्याबाचून 
'कोणी पुत्राला ओळखीत नाही, आणि पुत्राबाचून व 
ज्याला प्रगट करायची पुत्राची इच्छा आहे 
त्याच्याशिवाय कोणीही पित्याला ओळखीत नाही. 
2&जे थकलेले ब ओझ्याने लादलेले असे सर्व तुम्ही 
मजकडे या आणि मी तुम्हांला विश्रांति देईन. “माझे 
जू आपणांबर घ्या; माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या 
आत्म्यास विश्रांति मिळेल. 3१"कारण माझे ज॒ सोपे 
आहे आणि माझे ओझे हलके आहे. 





























'काही यहूदी येशूवर टीका करतात 
(मार्क2-23-28; लूक 6:1-5) 

। त्या दिवशी म्हणजे शब्बाथ* दिवशी येश॒ 
धान्याच्या शोेतातन चालला होता. शेतात पीक 

उभे होते. येशच्या शिष्यांना भक लागली होती 
म्हणून ते कणसे मोडून खाऊ लागले. जेव्हा 
परूश्यांनी हे पाहिले, तेव्हा ते येशूला म्हणाले, “पाहा, 
तुमचे शिष्य शब्बाथ दिवशी जे करू नये ते करीत 
आहेत.” 3तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले, “दाविदाला व 
त्याच्याबरोबरच्या माणसांना भूक लागली गली तेव्हा त्याने 
काय केले, हे तुम्ही वाचले आहे काय? “देवाच्या 
मंदिरात तो गेला आणि त्याने व त्याच्या बरोबर 
असलेल्या लोकांनी समर्पित केलेल्या भाकरी 
खाल्ल्या. असे करणे नियमशास्त्राच्या विरुद्ध होते. 
फक्त याजकांनाच ती भाकर खाण्याची परवानगी 
होती. आणि तुम्ही नियमशास्त्र वाचले आहे की, 
प्रत्येक शब्बाथाच्या दिवशी मंदिरातील याजक 
मंदिरात शब्बाथ पवित्र पाळण्याविषयीचा नियम 
मोडीत असत परंतु ते तसे करू शकत असत. "मी 
तुम्हांला सांगतो की, मंदिरापेक्षा महान असा कोणीतरी 
येथे आहे. पवित्र शास्त्र म्हणते, 'मला यज्ञपशूंची 
अर्पणे नकोत, तर मला दया हवी.'* याचा खरा 















































शब्बाथ यहदी कँलेंडरप्रमाणे आठवड्याचा सातवा दिवस. यहदी 
लोकांकरिता तो एक विशेष धार्मिक दिवस समजला जात असे. 


मला ... दया हबी होशेय 6:6 





15 मत्तय 11:25-12:20 





अर्थ तुम्हांला समजला असता तर तुम्ही या निर्दोष 
लोकांना दोष लावला नसता. *कारण मनुष्याचा पुत्र 
शब्बाथाचा प्रभु आहे.” 





येशू हात वाळलेल्या माणसाला बरे करतो 
(गार्क3:1-6; लूक 6:6-11) 
श्येशूने ते ठिकाण सोडले व य॒हुद्यांच्या सभास्थानात 
तो गेला. '"सभास्थानात हात वाळलेला एक मनुष्य 
होता. काही यहूद्यांनी येशूबर काही दोषारोप करता 
यावा या हेतूने त्याला विचारले, “शब्बाथ दिवशी 
रोग बरे करणे योग्य आहे काय? 
येशूने त्यांना उत्तर दिले, “जर तुमच्यापैकी 
एखाद्याकडे मेंढरू असेल व शब्बाथ दिवशी ते खड्यात 
पडले, तर तो त्याला वर काढणार नाही काय? 
/थ्तर मग मनुष्य मेंढरापेक्षा कितीतरी अधिक 
मौल्यवान आहे. म्हणून नियमशास्त्र लोकांना शब्बाथ 
दिवशी चांगले करण्याची मोकळीक देते.” 
मग येशू त्या वाळलेल्या हाताच्या मनुष्याला 
म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ कर". त्या मनुष्याने 
हात लांब केला व तो हात बरा झाला आणि दुसऱ्या 
'हातासारखाच चांगला झाला. *नंतर परुश्यांनी बाहेर 
जाऊन त्याला कसे मारावे याविषयी मसलत केली. 






































येशूदेबाचा निवडलेला सेवक 

5परूशी काय करीत आहेत ते येशूला माहीत 
होते. म्हणून येशू तेथून गेला. पुष्कळ लोक येशूच्या 
मागे निघाले व त्याने जे कोणी रोगी होते, त्या सर्वांना 
बरे केले. '6आणि त्याने त्यांना निक्षून सांगितले 
कौ, 'तो कोण आहे, हे इतरांना सांगू नका.' “यशया 
संदेष्ट्याच्या द्वारे जे सांगितले गेले होते ते पूर्ण 
होण्यासाठी त्याने असे म्हटले. 











व 


18“हा माझा सेवक, याला मी निवडले आहे. 
मी त्याजवर प्रीति करतो, आणि 
त्याच्याविषयी मला संतोष वाटतो. मी 
आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन, आणि 
तो यहूदीतरांसाठी योग्य न्यायाची घोषणा 
करील. 

99 तो वाद घालणार नाही किंवा ओरडणार 
नाही; रस्त्यावर लोक त्याचा आवाज 
ऐकणार नाहीत 

20 वाकलेला बोरू तो मोडणार नाही आणि 


























मत्तय 12:21-42 





मंदाबलेली बात तो विझविणार नाही. योग्य 


16 


आत्म्याविरुद्ध बोलेल त्याला क्षमा होणार नाही. त्याला 





निर्णयाचा विजय होईपर्यंत तो असे करील. 
टा त त्याच्यावर ठेवतील .” 
सर्ब लोक त्याच्यावर आशा ठेवतील. 
यशया 42.1-4 


येशूचे सामर्थ्य देवाकडून आहे 
(मार्क3:20-30; लूक 11:14-23; 12:70) 

मग काही माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. 
तो मनुष्य आंधळा व मुका होता व त्याच्यामध्ये भूत 
होते. येशूने त्या माणसाला बरे केले ब तो बोल 
लागला व पाहू लागला. सर्व लोक चकित झाले 
ते म्हणा, “हा दाविदाचा पुत्र असेल काय? 
>परुश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी 
म्हणाले, “भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे 
सामर्थ्य बापरतो आणि बालजबूल हा तर भुतांचा 
प्रमुख आहे.” 























>परूशी कसला विचार करीत आहेत ते येशूला 
जाणवत होते. म्हणून येश त्यांना म्हणाला, “आपसात 
लढणारी राज्ये नाश पावतात ब फूट पडलेले शहर 
किंवा घर टिकत नाही. *आणि जर सेैतानच 
सैतानाला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात 
फूट आहे मग त्याचे राज्य कसे टिकेल? “आणि 
मी जर बालजबुलाच्या सहय्याने भुते काढतो तर 
तुमची मुले कोणाच्या सामर्थ्याने भुते काढतात. म्हणून 
तुमचे स्वत:चे लोक तुम्हांला चक ठरवितील. परंतु 
मी जर देवाच्या साहाय्याने भुते काढतो तर देवाचे 
राज्य तुमच्यापर्यंत आले आहे हे निश्चित समजा. 
































2"किंवा एखाद्या बलवान मनुष्याच्या घरात 
शिरून, त्याच्या घरातील सर्व वस्तूंची चोरी जर 
'कोणाला करायची असेल तर प्रथम त्या बलवान 
मनुष्याला तो बांधून टाकोल ब मग तो चोरी करील. 
3ुखादा मनुष्य जर माझे समर्थन करीत नसेल, 
तर तो माझ्याविरुद्ध आहे. जो मनुष्य माझ्याबरोबर 
काम करीत नाही तो माझ्याविरुद्ध काम करीत 
आहे. “म्हणून मी तुम्हांला सांगतो, मनुष्यांना ते 
करीत असलेल्या सर्व पापांची क्षमा करण्यात येईल. 
ते जे काही बाईट बोलतील त्याबहलही क्षमा करण्यात 
येईल पण जर कोणी पवित्र आत्म्याविरुद्ध बोलेल , 
तर त्याला क्षमा करण्यात येणार नाही. /एखादा 
मनुष्य जर मनुष्याच्या पुत्राविरुद्ध काही बोलेल तर 
त्याला क्षमा करण्यात येईल पण जो कोणी पवित्र 





























या काळीही क्षमा होणार नाही ब भविष्यातही होणार 
नाही. 
ज्या गोष्टी तुम्ही करता त्या तुम्ही कोण 
आहात हे दाखवितात 
(लूक 6:43-45) 

33*जर तुम्हांला चांगले फळ हवे असेल, तर 
झाड चांगले करा. जर तुम्ही झाड चांगले करणार 
नाही, तर फळही चांगले येणार नाही. कारण झाड 
त्याच्या फळावरून ओळखले जाते. ३*अहो सापाच्या 
पिल्लांनो, तुम्ही बाईट असता तुम्हांला चांगल्या गोष्टी 
'कशा बोलता येतील? जे अंत:करणात आहे तेच 
तोंडावाटे बाहेर पडते. *चांगला मनुष्य आपल्या 
चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी काढतो आणि 
वाईट माणस आपल्या वाईट भांडारातन वाईट गोष्टी 
काढतो. *$आणखी मी तुम्हांस सांगतो की. जो प्रत्येक 
व्यर्थ शब्द लोक बोलतील त्याचा हिशेब ते न्यायाच्या 
दिवशी देतील. कारण तू आपल्या बोलण्यावरून 
न्यायी ठरशील आणि आपल्या बोलण्यावरूनच दोषी 
'ठरशील.” 









































यहूदी लोक येशूकडे पुरावा मागतात 
(मार्क&:11-12; लूक 11:29-32) 
3काही नियमशास्त्राचे शिक्षक ब परूशी 
यांच्यापैकी काही जणांनी येशूला म्हटले, “गुरूजी 
तुमच्या हातून एखादे चिन्ह पहावे अशी आमची 
इच्छा आहे.” 
येशूने उत्तर दिले, “जे लोक देवाशी प्रामाणिक 
नाहीत, पापी आहेत असे लोक पुराव्यासाठी चमत्कार 
पाहू इच्छितात. पण योना संदेष्ट्याशिवाय दुसेर चिन्ह 
तुम्हांला मिळणार नाही. *"कारण योना जसा तीन 
दिवस वब तीन रात्री माशाच्या पोटात होता तसा 
मनुष्याचा पुत्र तीन दिवस व तीन रात्री पृथ्वीच्या 
'पोटात राहील. *'जेव्हा तुमच्या पिढीचा न्याय होईल, 
तेव्हा निनवेचे लोक उभे राहतील, तुमच्याविरूद्ध 
साक्ष देतील आणि तुम्हांला दोष देतील. कारण त्यांनी 
योनाच्या उपदेशावरून पश्‍चात्ताप केला. आणि आता 
तर तुमच्यामध्ये योनापेक्षा महान असा कोणी एक 
येथे आहे. “न्यायाच्या दिवशी दक्षिणेची राणी* या 
पिढीबरोबर उभी राहून हिला दोषी ठरवील. कारण 















































दक्षिणेची राणी शबाची राणी । राजे 10:1-13 





'शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृथ्वीच्या शेवटापासून 

आली. आणि शलमोनापेक्षा महान असा कोणी येथे 
श्र 

आहे! 





सध्याचे लोक पापी आहेत 
(ळूक 1724-26) 


17 


मत्तय 12:43-13:17 





'फार झपाट्याने वाढले. पण जमीन खोलवर नव्हती 

“म्हणून जेव्हा सर्य उगवला तेव्हा रोपटे बाळन गेले 
'कारण त्याला खोलवर मुळे नव्हती. “काही बी काटेरी 
झुडपावर पडले. काटेरी झुडूप वाढले आणि त्याने 
रोपाची वाढ खुंटविली. “काही बी चांगल्या जमिनीवर 

















**'जेव्हा अशुद्ध आत्मा माणसाला सोडून बाहेर 





पडले, ते रोप वाढले ब त्याला धान्य आल. आणि 





निघून जातो तेव्हा तो पाणी नसलेल्या ठिकाणाहून 


कोठे शंभरपट, कोठे साठपट, कोठे तीसपट असे 





बिसाबा शोधीत फिरतो पण तो त्याला मिळत नाहो 
*तेव्हा तो म्हणतो, 'जेथ्न मी आलो त्या माझ्या 
घरात मी परत जाईन' आणि जेव्हा तो परत येतो 
तेव्हा ते घर रिकामे असलेले तसेच स्वच्छ व 
नीटनेटके असे त्याला दिसते. “*नंतर तो जाऊन 
आपल्यापेक्षा बाईट असे दुसरे सात आणखी आत्मे 
आपल्याबरोबर घेतो ब ते आत शिरून त्याला 
झपाटतात व त्याच्यात राहतात. मग त्या माणसाची 
शेवटची स्थिति पहिल्यापेक्षा बाईट होते. तसेच 
आजच्या ह्या पापी पिढीचे होईल .” 











येशूचे अनुयायी हेच त्याचे कुटुंब 


(मार्क3:31-35; लूक &:19-217) 


त्याने पीक दिले. *ज्याला ऐकायला कान आहेत तो 
ऐको!” 


येशूने बोधकथांचा वापर का केला 
(मार्क4-10-12; ळूक &:9-10) 
10मग शिष्य त्याच्याजबळ आले आणि त्यांनी 
विचारले, “तुम्ही त्यांना गोष्टीरूपाने बोध का 
करता?” 
तेव्हा त्याने उत्तर दिले , “स्वर्गाच्या राज्याची 
रहस्ये तुम्ही समजू शकता, पण त्यांना ते समजणार 
नाही. कारण ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिले 
जाईल व ते त्याला पुष्कळ होईल, परंतु ज्या कोणाकडे 
नाही त्याच्याजबळ जे असेल ते देखील त्याकडून 


























4*&तो लोकांशी बोलत असता, त्याची आई व 


काढून घेतले जाईल. म्हणून मी त्यांना गोष्टीरूपाने 





क भाऊ व 
त्याचे भाऊ त्याच्याशी बोलण्यासाठी बाहेर वाट पाहत 


बोध करतो; कारण ते पाहत असताना ही त्यांना 





उभे होते. “तेव्हा कोणी तरी त्याला म्हणाले, “तुमची 


दिसत नाही आणि ऐकत असतांनाही त्यांना समजत 





आई व भाऊ बाहेर उभे आहेत. ते तुमच्याशी 


नाही. !*तेव्हा हे लोक दाखवून देत आहेत की 





बोलण्याची बाट पाहत आहेत.” **त्याच्याशी 
बोलणाऱ्याला त्याने उत्तर दिले, “कोण माझी आई? 
'कोण माझा भाऊ?” **मग तो आपल्या शिष्यांकडे 
हात करून म्हणाला, “पाहा हे माझे आई व माझे 
भाऊ आहेत. १कारण माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या 
इच्छेनुसार जे वागतात, तेच माझे भाऊ, बहीण आणि 
आई आहेत.” 











बी पेरणाऱ्याची बोधकथा 

(मार्क4:1-9; लूक 6:4-8) 
] त्याच दिवशी येशू घराबाहेर पडून सरोवराच्या 
काठी जाऊन बसला. टपुष्कळ लोक 
त्याच्याभोबती जमले, म्हणून येशू नावेत जाऊन 
बसला व सर्व लोकसमुदाय किनाऱ्यावर उभा 
राहिला. तेव्हा त्याने त्यांना गोष्टीरूपाने बोध केला. 
तो म्हणाला, “एक शेतकरी बी पेरायला निघाला. 
*तो पेरीत असता काही बी रस्त्यावर पडले, पक्षी 




















त्यांच्यासंबंधी यशयाने पूर्वी जे लिंहन ह्‌ न ठेवले ते खरे 
आह. त अस 





“तुम्ही लक्ष द्याल, ऐकाल पण तुम्हांला 
समजणार नाही, तुम्ही पाहाल आणि 
निरीक्षण कराल पण तुम्हांला काहीच 
दिसणार नाही 

15 कारण या लोकांचे अंत:करण कठीण झाले 
आहे त्यांना कान आहेत पण ऐक येत 
नाही. त्यांनी आपले डोळे मिटले आहेत 
यासाठी की, या लोकांनी आपल्या डोव्व्यांनी 
पाह नये, आपल्या कानांनी ऐक नये 
आपल्या अंत:करणाने समज नये व मागे 


फिरू नये, आणि मी त्यांना बरे करू नये. 
यशया 6.9-10 























16पण तुमचे डोळे धन्य आहेत कारण ते पाहतात, 





आले व त्यांनी ते खाऊन टाकले. काही बी खडकाळ 


तुमचे कान धन्य आहेत कारण ते ऐकतात. "मी 











जमिनीवर पडले, तेथे पुरेशी माती नव्हती. तेथे बी 


तुम्हांला खरे सांगतो, तुम्ही ज्या गोष्टी पाहत आहा 


मत्तय 13:18-43 


18 





त्या पाहण्यासाठी अनेक संदेष्टे ब नीतिमान लोक 


पहिल्याने निदण जमा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या 





आतुरतेने वाट पाहत होते. तरी त्यांना त्या पाहता 
आल्या नाहीत, आणि तुम्ही ज्या गोष्टी ऐकत आहात 
त्या ऐकण्याची त्यांची खूप इच्छा होती तरी त्यांनी 
त्या ऐकल्या नाहीत. 





येशू बीयांविषयी स्पष्टीकरण करतो 
(मार्क4:13-20; लूक &:11-15) 

1$“पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा अर्थ काय हे समजून 
घ्या; !*कोणी राज्याची गोष्ट ऐकतो पण ती त्याला 
समजत नाही, तेव्हा तो दुष्ट (सैतान) येतो व त्याच्या 
अंत:करणात पेरलेले ते घेतो, वाटेवर पेरलेला तो 
हाच आहे. *खडकाळ जागेवर पेरलेला तो असा 
आहे की, तो बचन ऐकतो व लगेच आनंदाने 
स्वीकारतो. 'तरी त्याच्यामध्ये मूळ नसल्याने तो 
थोडा काळच टिकतो आणि वचनामुळे संकट आले 
किंबा कोणी छळ केला, व त्रास झाला म्हणजे तो 
लगेच अडखळतो. “आणि काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला 
असा आहे की, तो बचन ऐकतो पण जगिक 
गोष्टीविषयीचा ओढा, संपत्तीचा मोह ही बचनाला 
वाढू देत नाहीत आणि तो निष्फळ होतो. “चांगल्या 
जमिनीवर पेरलेला असा आहे की, तो बचन ऐकतो, 
ते समजतो व तो निश्‍चितपणे पीक देतो. कोणी 
शंभरपट, कोणी साठपट, कोणी तीसपट असे पीक 
देतो.” 
































गहू आणि निदण यांची बोधकथा 
2नंतर येशने त्यांना दसरी बोधकथा सांगितली 
तो म्हणाला, “स्वर्गाचे राज्य हे एखाद्या मनुष्याने 
य चांगले २. रक, व्य की की 25पण 
आपल्या शेतात चांगले बी पेरण्यासारखे आहे. 26पण 








पेंढ्या बांधा. पण गहू माझ्या गोदामात साठवा.” 


येशूच्या आणखी काही बोधकथा 
(मार्क4:30-34; लूक 13:16-21) 

अमग येशूने त्यांना आणखी एक बोधकथा 
सांगितली. तो म्हणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या 
दाण्यासारखे आहे; तो एका माणसाने घेऊन आपल्या 
शेतात पेरला. 3*मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहन लहान 
आहे, पण तो त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते. इतके 
की, आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फांद्यांवर 
राहतात.” 

उग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला 
सांगितला: “स्वर्गाचे राज्य खमिरासारखे आहे. ते 
एका स्त्रीने घेतले ब तीन मापे पिठामध्ये ठेवले 
तेव्हा ते सर्व पीठ फुगले.” 

लोकांना बोध करण्यासाठी येशूने नेहमीच 
गोष्टींचा उपयोग केला. ते यासाठी की, संदेष्ट्यांनी 
जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे. ते असे की : 




















“गोष्टी सांगायला मी आपले तोंड उघडीन, 
जगाच्या स्थापनेपासून गुप्त राहिलेल्या 
गोष्टी मी बोलेन.” 

स्तोत्र 78:2 


येशू बोधकथा समजावून सांगतो 

3३6मग यकर लोकांना हेड > 
मग येशू सोडून घरात गेला. त्याच्याकडे 
त्याचे शिष्य आले आणि म्हणाले, “शेतातील निदणाची 
बोधकथा आम्हांला नीट समजावून सांगा.” 


अ्येशूने उत्तर दिले, “शेतामध्ये 











शेतामध्ये चांगले बी पेरणारा 
हा मनुष्याचा पुत्र आहे. *आणि शेत हे जग आहे. 








लोक झोपेत असता त्या मनुष्याचा शत्रू आला व 


चांगले बी हे देवाच्या राज्यातील मुले आहेत आणि 





गव्हामध्ये निदण पेरून गेला. “पण जेव्हा रोपे बाढली 
दक. ०. गर क नू 
व दाणे आले तेव्हा निदणही दिसू लागले. मग त्या 


निदण हे दुष्टाचे (सैतानाचे) मुलगे आहेत. 3*हे निदण 
पेरणारा शत्रू हा सैतान आहे आणि कापणी या काळाची 














य. त्याच्याकडे क अकर ळे 
माणसाचे नोकर त्याच्याकडे आले व म्हणाले र 


समाप्ति आहे ब कापणी करणारे देवदूत आहेत. 





मालक रव कन आ 
मालक, आपण आपल्या शंतात चागल बी पेरले 





*१“म्हणून जसे निदण गोळा करून अग्नीत टाकतात 








ना? मग त्यात निदण कोठून आले?" **तो त्यांना 
म्हणाला, 'कोणीतरी शत्रूने हे केले आहे.' त्याच्या 
नोकरांनी विचारले, 'आम्ही जाऊन ते उपटून टाकावे 
अशी आपली इच्छा आहे काय?' 





त्याप्रमाणे या काळाच्या शेवटी होईल. “मनुष्याचा 
पुत्र आपल्या दूतांना पाठवील आणि ते त्याच्या 
राज्यातून अडखळण करणाऱ्या सर्व गोष्टी आणि 
अन्याय करणारे यांना बाजूला काढतील **आणि 

















2%'पण तो मनुष्य म्हणाला, *नको, तुम्ही निदण 
जमा करीत असताना त्याबरोबर कदाचित गहही 
उपटाल. *१कापणीपर्यंत दोन्ही बरोबर वाढ द्या. मग 
कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की 








त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील. तेथे रडणे ब दात 
खाणे चालेल. “तेव्हा नीतिमान लोक आपल्या 
पित्याच्या राज्यात सूर्यासारखे प्रकाशतील. ज्याला 
ऐकायला कान आहेत तो ऐको! 














गुप्तठेबी आणि मोती यांच्या बोधकथा 


19 


मत्तय 13:44-14:13 








असे ते त्याच्याविषयी गोंधळात पडले.” त्यांनी त्याला 





**स्वर्गाचे राज्य हे जणू काय शेतामध्ये लपवून 
ठेवलेल्या ठेवीसारखे आहे. एके दिवशी एका 


मानण्याचे नाकारले. 
पण येशू त्यांना म्हणाला, “इतर लोक संदेष्ट्याचा 








मनुष्याला ती ठेव सापडली. त्यामुळे त्या मनुष्याला 


सन्मान करतात. पण त्याच्या स्वत:च्या गावात किंवा 





खूप आनंद झाला. तो ती गुप्त ठेव पुन्हा त्याच 


घरात त्याचा सन्मान होत नाही.” *तेथील लोकांच्या 





शेतात लपवून ठेवतो ब आपले सर्व काही विकून ते 
क घेतो. 
शेत विकत घेतो. 

45“आणखी, स्वर्गाचे राज्य चांगल्या मोत्याचा शोध 
घेणाऱ्या व्यापाऱ्यासारखे आहे, *“एक दिवस त्याला 
एक अत्यंत सुंदर मोती सापडतो. तेव्हा तो जाऊन 
आपले सर्व काही विकतो आणि ते मोती विकत 
घेतो. 
ी 





माशाच्या जाव्व्याविषयीची बोधकथा 

4*“तसेच, स्वर्गाचे राज्य पाण्यात टाकलेल्या 
जाव्व्यासारखे आहे. जाव्व्यात सर्व प्रकारचे मासे 
सापडतात. “*ते भरल्यावर माणसांनी ते ओढन 
किनाऱ्यावर आणले व बसन जे चांगले ते भांड्यात 
भरले व जे बाईट ते फेकून दिले. “या काळाच्या 
शेवटी असेच होईल. देवद्त येतील आणि वबाईटांना 
नीतिमान लोकांतून वेगळे करतील. "वाईट ईट लोकांना 
अग्नीत फेकून देण्यात येईल. तेथे रडणे ब दात 
खाणे चालेल. “येशूने शिष्यांना विचारले, “तुम्हांला 


























या सर्व गोष्टी समजल्या काय?" तेव्हा ते म्हणाले , 
“होय.” 
5अ्तेव्हा ची * धं 8८ "३ 
तेव्हा त्याने त्यांना म्हटल, “प्रत्येक 





नियमशास्त्राचा शिक्षक ज्याला स्वर्गाच्या राज्याविषयी 
शिकविण्यात आले आहे तो घरमालकासारखा आहे. 
त्याच्याकडे अनेक जुन्या ब नव्या गोष्टी घरातील 
तिजोरीत ठेवलेल्या आहेत.” 








येशू आपल्या गावी जातो 
(मार्क 6-1-6: लूक 4:16-30) 


अविश्‍्वासामुळे त्याने तेथे जास्त चमत्कार केले 
नाहीत. 
हेरोद येशूनिषयी ऐकतो 
(मार्क 6:14-29; लूक 9:7-9) 

। थं त्या वेळी हेरोदाने* येशूनिषयी बातमी ऐकली. 

*तेव्हा त्याने आपल्या सेवकांना म्हटले, “येशू 
हा बाप्तिस्मा करणारा योहान आहे. तो मेलेल्यातून 
उठला आहे. त्यामुळेच तो हे चमत्कार करीत आहे.” 














बाप्तिस्माकरणारा योहान कसा मारला गेला 

3हेरोदाने आपला भाऊ फिलिप्प याची पत्नी 
हेरोदिया हिच्यामुळे योहानाला अटक करून तुरूंगात 
टाकले होते. *कारण योहान त्याला सांगत होता, “त्‌ 
हेरोदियाला ठेवणे योग्य नाही,” हिरोद त्याला 
मारावयास पाहत होता, पण तो लोकांना भीत होता 
कारण लोकांचा असा विश्‍वास होता की, योहान 
संदेष्टा आहे. 

“हेरोदाच्या वाढदिवशी हेरोदियाच्या मुलीने 
दरबारात नाच करून हेरोदाला संतुष्ट केले. "त्यामुळे 
त्याने शपथ वाहन ती जे काही मागेल ते देण्याचे 
अभिवचन तिला दिले. “तिच्या आईच्या सांगण्यावरून 
ती म्हणाही, “मला येथे तबकात बाप्तिस्मा करणारा 
योहान याचे शीर द्या” “हेरोद राजाला फार वाईट 
वाटले. तरी त्याने आपल्या शपथपूर्वक दिलेल्या 
वचनामुळे ब आमंत्रित लोकांमुळे ते द्यावे अशी आज्ञा 
केली. '"आणि त्याने तुरूंगात माणसे पाठवून योहानाचे 
शीर तोडले. ''मग त्यांनी त्याचे शीर तबकात घालून 
त्या मुलीला आणन दिले. तिने ते आपल्या आईकडे 








-1)/ 








म» भजन, 


























येशूने लोकांना बोध करण्याचे व गोष्टी सांगून 


आणले. “मग त्याच्या शिष्यांनी येऊन त्याचे प्रेत 





शिकविण्याचे संपवल्यानंतर तो निघून गेला. “त्याने 
आपल्या गावी येऊन त्यांच्या सभास्थानामध्ये असे 
शिकविले की, ते चकित होऊन म्हणाले, “हे ज्ञान 
व ही सामर्थ्याची कृत्ये याला कशी आली? हा त्या 
सुताराचा मुलगा ना? याच्या आईला मरीया म्हणतात 

ना? आणि याकोब व योसेफ आणि शिमोन व यहदा 
याचे भाऊ आहेत ना? “याच्या सर्व बहिणी आपल्यात 
आहेत ना? मग याला या सर्व गोष्टी कशा आल्या 














उचलून नेले व त्याला पुरले. आणि त्यांनी जाऊन 
जे घडले ते येशूला सांगितले. 


येशू पाच हजारांहून अधिक लोकांना जेवू घालतो 
(मार्क 6:30-44: लूक 9:10-17; योहान 6:1-14) 
मग ते ऐकून येशू तेथून नावेत बसून निघून 
गेला व नंतर नावेतून उतरून माळरानावर एका 














हेरोद हेरोद अन्तीपस. महान हेरोदाचा मुलगा 


मत्तय 14:14-15:8 


निवांत ब एकाकी जागी गेला. लोकांनी हे ऐकले 


20 





मग पेत्र नावेतून पाण्यात उतरला व पाण्यावरून 





तेव्हा ते पायी त्याच्याकडे गेले. !*मग तो किनाऱ्यावर 


येशकडे जाऊ ३१चण 
चालत येशकडे जाऊ लागला. 3१पण तो पाण्यावरून 





आला, जेव्हा त्याने मोठा लोकसमुदाय पाहिला. तेव्हा 
त्याला त्यांच्याबद्दल कळवळा वाटला. म्हणून जे 
आजारी होते त्यांना त्याने बरे केले. !मग संध्याकाळ 
झाल्यावर त्याचे शिष्य त्याच्याकडे आले आणि 
७ “्ही उजाड जागा क 
म्हणाले, “ही माळरानावरची उजाड जागा आहे आणि 
भोजन वेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी गावामध्ये 














चालत असतानाच वारा व लाटा पाहून तो भ्याला 
आणि बुडू लागला. बुडताना ओरडला, “प्रभु, मला 
वाचवा 

अआणि लगेच येशूने आपला हात पुढे करून 
त्याला धरले व म्हटले, “अरे अल्पविश्‍वासू माणसा 
तू संशय का धरलास?” मग ते नावेत बसल्यावर 











जाऊन स्वत:करिता अन्न विकत घ्यावे म्हणून त्यांना 


वारा थांबला. 3तेव्हा जे नावेत होते ते त्याला नमन 











ज 
पाठवून द्या.” '५परंतु येशू त्यांना म्हणाला, “त्यांना 
जाण्याची गरज नाही. तुम्हीच त्यांना खायला द्या.” 


करून म्हणाले, “तुम्ही खरोखर देवाचे पुत्र आहात.” 
नंतर ते पलीकडे गनेसरेत येथे पोहोचले 








म्म्तेव्हा कळते च वय (1 भ्याच 

तेव्हा ते त्याला म्हणाले, “पाच भाकरी व दोन 
मासे याशिवाय येथे आमच्याजबळ काहीच नाही.” 
1&तो म्हणाला, “त्या इकडे आणा.” !*मग लोकांना 





35तेथील लोकांनी येशला पाहिले ब सभोवतालच्या 
सर्ब प्रदेशात निरोप पाठविला व त्यांनी सर्व प्रकारच्या 
आजाऱ्यांस त्याच्याकडे आणले. **आणि आम्हांला 





गवतावर बसण्याची आज्ञा केल्यावर त्याने त्या पाच 








आपल्या वस्त्राच्या काठाला स्पर्श करू द्यावा, अशी 





भाकरी व दोन मासे घेऊन वर आकाशाकडे पाहन 
त्यावर आशीर्वाद मागितला. नंतर त्याने भाकरी 
मोडून शिष्यांना दिल्या ब शिष्यांनी लोकास दिल्या 

१ते सर्व जेवून तृप्त झाले. मग त्या उरलेल्या 
तुकड्यांच्या त्यांनी बारा टोपल्या भरून घेतल्या. 
2जेबणाऱ्यांमध्ये स्त्रिया ब मुले मोजली नाहीत, पुरुष 
मात्र पाच हजार होते. 














येशूसरोवरावरून चालतो 
(मार्क 6:45-52; योहान 6:75-21) 
मग तो स्वत: लोकसमुदायास निरोप देईपर्यंत 
त्याने शिष्यांना नावेत बसून लगेच आपल्यापुढे 
पलीकडे जाण्यास सांगितले. लोकांना पाठवून 
दिल्यावर तो प्रार्थना करण्यास एकांत ठिकाणी 
डोंगरावर गेला, रात्र झाली तेव्हा तो तेथे एकटाच 
होता. २*पण त्यावेळी नाव किनाऱ्यापासून बऱ्याच 
अंतरावर होती ब ती लाटांनी हेलकावत होती, कारण 
वारा समोरून वाहत होता. 
25मग पहाटेच्या वेळी तो पाण्यावरून चालत 
शिष्यांकडे आला. “शिष्य त्याला पाण्यावरून 
चालताना पाहन घाबरून गेले, त्यांना वाटले, भूतबीत 
आहे की काय म्हणून ते “भूत, भूत” असे ओरड 
लागले. 
2म्पण येशू लगेच त्यांना म्हणाला, “काळजी 
नका! मी आहे! भिऊ नका.” 
रभ्पेत्र म्हणाला, “प्रभु जर तो तूच आहेस तर 
मला पाण्यावरून तुझ्याकडे यायला सांग.” 


श्र ध्ये आ. ११ 


शश््येश म्हणाला, “ये. 























]ळजी करू 





बिनंती केली, तेव्हा जितक्यांनी स्पर्श केला तितके 
बरे झाले. 


देवाची आज्ञा आणि माणसांनी बनविलेले नियम 
(मार्क7:1-23) 
| 5 तेव्हा यरुशलेमाहन काही परूशी व 
नियमशास्त्राचे शिक्षक येशकडे आले व 

म्हणाले, “तुमचे शिष्य पूवैजांनी घालून दिलेले नियम 
'का पाळत नाहीत? कारण तुमचे शिष्य जेवणापूर्वी 
हात धूत नाहीत.” 

अ्येशूने उत्तर दिले, “आणि तुम्ही तुमच्या परंपरा 
चालविण्यासाठी देवाची आज्ञा का मोडता? “कारण 
देवाने सांगितले आहे की, 'तुझ्या आईवडिलांचा मान 
राख.*' 'आणि जो कोणी आपल्या आईवडिलांबद्दल 
वाईट बोलतो, त्याला जिवे मारावे.'* पण तुम्ही 
म्हणता, जो कोणी पित्याला किंबा आईला म्हणेल 
कौ, 'तुला जे काही दिल्याने तुझा जो फायदा झाला 
असता, ते मी देवाला अर्पण केले आहे “ते देवाचे 
नियम मोडीत आहेत.' आपल्या वडिलांचा ब आईचा 
सन्मान करू नये. याप्रकारे तुम्ही आपल्या अशा 
परंपरेने देवाचे वचन रद्द केल आहे. 7अहो ढोंग्यांनो, 
तुम्हांविषयी यशया संदेष्ट्यांने योग्य सांगितले आहे. 
तो म्हणतो 

8 हहे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात 

पण त्यांचे हृदय माझ्यापासून दूर आहे. 









































तुझ्या ... राख निर्गम 20:12; अनुवाद 5:16 


आणि जो ... मारावे निर्गम 21:17 


21 





9 आणि ते माणसांचे नियम आपली धर्मतत्त्वे 
म्हणून शिकवितात आणि व्यर्थच माझी 
उपासना करतात.'” यशया 29-13 





१्तेव्हा लोकांना वळ क 
6 लोकांना जवळ बोलावून त्याने म्हटले, 
“ऐका समजन गजे तोंडाद्वारे कळ जाते क वकती 
ऐका व समजून घ्या. जे तोंडाडारे आत जाते ते 
अशद्ध जे तोंडातन व 
माणसाला अशुद्ध करीत नाही, पण जे तोंडातून बाहेर 
निघते कळी य १0 
निघते तेच माणसाला अशुद्ध करते. 











मत्तय 15:9-37 


5मग ती स्त्री पुन्हा येशूकडे आली, ती येशूच्या 
पाया पडली व म्हणाली, “प्रभु, माझे साहाय्य करा. 
26परंतु त्याने म्हटले, “मुलाची भाकर घेऊन कुत्र्यास 
टाकणे बरे नाही.” 


म्ती स्त्री म्हणाली, “होय प्रभु, परंतु कुत्रीही 

आपल्या धन्याच्या मेजावरून पडलेले उष्टे चूर 
2&तेव्हा 20.. - आीट की “बाई 

खातात. “तेव्हा येशूने तिला म्हटले, “बाई, तुझा 











12नंतर शिष्य जबळ येऊन त्याला म्हणाले , 
“परूश्यांनी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ते रागावले हे 
आपणांला कळले काय?” !3पण त्याने उत्तर देऊन 
म्हटले, “प्रत्येक रोपटे जे माझ्या स्वर्गातील पित्याने 
लावले नाही ते उपटले जाईल. !*त्यांना जाऊ द्या. ते 
आंधळे वाटाडे आहेत. जर एका आंधव्व्याने दुसऱ्या 
आंधळ्व्याला वाट दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर 
दोघेही खड्यात पडतील.” 














1$पेत्र म्हणाला, “आमच्यासाठी या बोधकथचे 
स्पष्टीकरण करा.” 

16“तुम्ही अजूनही बुद्धिमंदच आहात काय?” येशूने 
त्यांना विचारले. !”“जे काही तोंडात जाते ते सर्व 
'पोटात जाते ब मग बाहेर टाकले जाते. हे तुम्हांला 
अजन समजत नाही काय? “परंतु ज्या गोष्टी तोंडातून 
बाहेर निघतात त्या अंत:करणातून येतात व त्याच 
माणसाला डागाळतात. !*कारण वाईट विचार, खन 
व्यभिचार, जारकर्मे, खोट्या साक्षी, निंदा ही 
अंत:करणातून बाहेर निघतात. २*माणसाला 
डागाळणाऱ्या याच गोष्टी आहेत न धुतलेल्या हाताने 
खाण्याने माणसाला विटाळ होत नाही.” 





























येशूयहूदी नसलेल्या स्त्रीला मदत करतो 
(मार्क 7:24-30) 


विश्‍वास मोठा आहे! तुझ्या इच्छेप्रमाणे तुला होवो.” 
आणि तिची मुलगी बरी झाली. 


येशू अनेकांना बरे करतो 
2*्नंतर येशू तेथून निघून गालील सरोबराकडे 
गेला. येश डोंगरावर गेला आणि तेथे बसला. *१मग 
पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले, त्यांनी 
आपल्याबरोबर लुळे, पांगळे, आंधळे, बहिरे ब इतर 
अनेक लोकांना आणले होते आणि त्यांनी त्या 
आजाऱ्यांना येशूच्या पायावर ठेवले. तेव्हा त्याने 
डर. अक एलन 3- डक अक त ळी 
त्यांना बरे केले. “मुके बोलू लागले, लुळे सशक्त 
"> रि य कि 8. कर परी नर व 
झाले. व्यंग असलेले चांगले झाल, लंगडे चाल लागले 
धळे पाह लागले. हे पाहन लोक थक्कु झाले 
आणि त्यांनी इस्राएलाच्या देवाचा गौरव केले 








म, 8 





रि: 











2: 





येशूचार हजारांहून अधिकांना जेवू घालतो 
(मार्क&:1-10) 

मग येशूने आपल्या शिष्यांस आपल्याजवळ 

बोलावून म्हटले, “मला लोकांचा कळवळा येतो. 

'कारण ते आज तीन दिवस झाले माझ्याजवळ राहिले 

आहेत आणि त्यांच्याकडे खायला काही नाही, आणि 

त्यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इच्छा नाही, 
त्याला 

















कारण ते वाटेत कदाचित मूर्च्छित होतील." शिष्य 
ला म्हणाले, “एवढ्या मोठ्या लोकसमुदायाला 





आः्नंतर येशू तेथून निघून सोर व सिदोन या 


भाकरी ह्या दूर रानात 





भागात गेला. “तेव्हा एक कनानी स्त्री त्या भागातून 
येशूकडे आली. ती स्त्री ओरडून म्हणाली, “प्रभु 
दाविदाच्या पुत्रा, माझ्यावर दया करा. माझी मुलगी 
भुताने पछाडली आहे.” 

23पण येशूने तिला एका शब्दानेही उत्तर दिले 








आमच्याजबळ कोठून असणार?” 
3तेव्हा ने ने (र 'तमच्याजबळ 

तेव्हा येशू म्हणाला, “तु किती 
भाकरी आहेत?” ते म्हणाले, “आमच्याकडे सात 
भाकरी आहेत वब काही मासे आहेत.” 
35मग त्याने लोकांना जमिनीवर बसविण्याची 




















नाही; तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी येऊन त्याला विनंति 








आज्ञा केली. * मग त्या सात भाकरी व मासे घेऊन 








केली, “तिला पाठवून द्या, कारण ती आमच्या मागे 
ओरडत येत आहे.” 
2%चण च दिलि 6 > हक 
पण येशूने उत्तर दिले, “मला देवाने फक्त 
इस्राएलाच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे पाठविले आहे.” 





>. विडे शट ७. 
त्याने देवाचे उपकार मानले व त्या भाकरी मोडल्या 
ब शिष्यांना दिल्या ब शिष्यांनी लोकांना दिल्या. 
अग्तेव्हा कख क. भः जेवन क्री त्यांनी 
तेव्हा ते सर्व जेवून तृप्त झाले आणि त्यांनी उरलेल्या 
तुकड्यांनी भरलेल्या सात पाट्या गोळा केल्या. 














मत्तय 15:38-16:25 


3$आणि जेवणारे, स्त्रिया ब लेकरे सोडून चार हजार 
पुरुष होते. मग समुदायास निरोप दिल्यावर तो 
'नावेत बसून मगदानाच्या हद्दीत गेला. 





यहुदी पुढारी येशूची परीक्षा पाहतात 
(मार्क&:11-13; ळूक 1254-56) 
| 60 परुशी आणि सदूको येशूकडे आले. त्यांना 
येशूची परीक्षा पाहायची होती. आम्हांला 
आकाशातून चिन्ह दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली. 
अ्त्याने त्यांना उत्तर दिले, “तुम्ही संध्याकाळ झाली 
असता म्हणता आजचे हवामान चांगले असेल कारण 
आभाळ तांबूस आहे; *आणि तुम्ही सकाळी म्हणता, 
आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व गडद 
आहे. तुम्हांला आभाळाचे स्वरूप ओळखता येते, 
'पण काळाची लक्षणे ओळखता येत नाहीत? “दुष्ट व 
व्यभिचारी पिढी चिन्ह शोधते, पण तिला योना 
संदेष्ट्यशिवाय दुसरे चिन्ह दिले जाणार नाही.” मग 
तो त्यांना सोडून गेला. 











येशू यहुदी पुढाऱ्यांविषयी सावध करतो 
(मार्क&:14-27) 
्येशू आणि त्याचे शिष्य सरोवराच्या पलीकडे 





गेले तेव्हा भाकरी घ्यायला विसरले. तेव्हा येशू 





त्यांना म्हणाला, “परूशी व सदूकी यांच्या 
खमिराविषयी सावध असा.” 

म्तेव्हा ते आपापसात विचार करून म्हणाले , 
“आपण भाकरी घेतल्या नाहीत म्हणून ते असे म्हणत 
आहे.” *पण येशूने हे ओळखून म्हटले, “अहो 
अल्पविश्‍वासू, आपण भाकरी घेतल्या नाहीत असा 
विचार तुम्ही आपापसामध्ये का करता? "तुम्हांला 
अजून आठवत नाही काय? पाच भाकरींनी पाच 
हजार लोकांना जेवू घातले ते, आणि त्यानंतर तुम्ही 
किती टोपल्या उचलून घेतल्या ते तुम्हांला आठवत 
नाही काय? !१तसेच चार हजारांच्या जेवणाला सात 
भाकरी, आणि तुम्ही किती टोपल्या उचलून घेतल्या 
हे तुम्हांला आठवत नाही काय? !'मी भाकरी विषयी 
तुम्हांला बोललो नाही, तर परूशी व सदूकी यांच्या 
खमिराविषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तुम्हांला 
कसे समजत नाही?” “तेव्हा त्यांना समजले की, 
त्याने त्यांना भाकरीच्या खमिराविषयी सावध 
राहण्यास सांगितले नव्हते, तर परूशी आणि सदूकी 
यांच्या शिकवणुकीविषयी सावध राहायला सांगितले 
होते. 















































22 


पेत्रम्हणतो की येशू हा ख्रिस्त आहे 
(मार्क&-27-30; लूक 9:186-21) 

13घेशू फिलिप्पाच्या कैेसरिया या भागाकडे गेला. 
तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राला 
लोक कोण म्हणून म्हणतात?” '*आणि ते म्हणाले , 
“काही बाप्तिस्मा करणारा योहान, तर कित्येक 
एलीया तर दुसरे काही यिर्मया किंवा संदेष्ट्यांपैक्ी 
एक असे म्हणतात.” *मग येशू त्यांना म्हणाला, 
“पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?” !6शिमोनाने 
उत्तर दिले, “तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा पुत्र आहेस.” 

'म्येशू म्हणाला, “शिमोना, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य 
आहेस, कारण रक्त व मांस यांनी तुला हे प्रगट केले 
नाही, तर माझा पिता जो स्वर्गात आहे त्याने तुला हे 
प्रगट केले. !४आणखी मी तुला असे सांगतो की, तू 
पेत्र आहेस आणि या खडकावर मी आपली मंडळी 
रचीन, आणि मृत्युलोकाचा यावर अधिकार चालणार 
नाही. *मी तुला स्वर्गाच्या राज्याच्या किल्ल्या देईन 
आणि पृथ्वीवर जे काही तू बांधून ठेवशील ते स्वर्गात 
बांधले जाईल आणि पृथ्वीवर जे काही तू मोकळे 
करशील ते स्वर्गात मोकळे केले जाईल. *"तेव्हा 
त्याने शिष्यांस निक्षून सांगितले की, मी र्त्रिस्त आहे 
हे तुम्ही कोणालाही सांगू नका.” 





















































येशूम्हणतो की त्याने मेलेच पाहिजे 
(मार्क&:31-9:1, लूक 9:22-27) 
21) जे 
तेव्हापासून येशू रित्रस्त आपल्या शिष्यास दाखवू 
लागला की, आपण यरुशलेमला जावे आणि 
'बडील यहुदी नेते ब मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे 
शिक्षक यांच्याकडून पुष्कळ दु:खे सोसावी व जिवे 
मारले जावे ब तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठविले जावे 
याचे अगत्य आहे. 
2्ग्तेव्हा क... जवळ घेऊन निषे 
तेव्हा पेत्राने त्याला जबळ घेऊन निषेध करून 
म्हटले, “प्रभु, या गोष्टीपासून देव तुझी सुटका करो. 
या गोष्टी तुझ्या बाबतीत कधीही घडणार नाहीत!” 
2अपरंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, “अरे सैताना, 
माझ्यामागे हो, तू मला अडखळण आहेस. कारण तू 
देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत नाहीस तर मनुष्यांच्या 
गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.” 
2*तेव्हा णाऱ्या शिष्यांस न “जर 
तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, “जर 
कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छित असेल तर त्याने 
स्वत:ला नाकारावे आणि आपला वधस्तंभ उचलून 
घ्यावा व माझ्यामागे यावे. “कारण जो कोणी आपला 
जीव वाचवू इच्छितो तो त्याला गमाबील पण जो 


























23 


मत्तय 16:26-17:23 





माझ्याकरिता आपला जीव गमावील तो त्याला 
मिळवील. जर मनुष्याने सर्ब जग मिळविले आणि 
अनंतकालिक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ? 
किंवा मनुष्य आपल्या जिवाचा काय मोबदला देईल? 
प्कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या वैभवात 
आपल्या दूतांसहित येणार आहे; आणि तेव्हा तो 
प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला 
देईल. **मी तुम्हांला खरे सांगतो की, येथे उभे 
राहणाऱ्यातले काही जण असे आहेत कौ, ते 
मनुष्याच्या पुत्राला त्याच्या राज्यात येताना पाहतील 
तोपर्यंत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.” 




















येशूमोशे ब एलीयाबरोबर दिसितो 


(मार्क 9:2-13; लूक 9:28-36) 
। सहा दिवसांनंतर येशूने पेत्र, याकोब व त्याचा 





करील हे खरे, !*पण मी तुम्हांला सांगतो की, एलीया 
आलाच आहे आणि त्यांनी त्याला ओळखले नाही 
पण त्यांना वाटले तसे त्यांनी त्याला केले. मनुष्याचा 
पुत्रही त्यांच्याकडून असेच सहन करणार आहे.” 
1उतेव्हा रि समजले र '. 

तेव्हा त्यांना समजले को त्याने बाप्तिस्मा करणाऱ्या 
योहानाविषयी सांगितले आहे. 














येशूएका फेफरेकरी मुलाला बरे करतो 
(मार्क 9:14-29; लूक 9:37-43) 

नंतर येशू ब शिष्य लोकसमुदायाजबळ 
आल्यावर एक मनुष्य त्याच्याकडे आला आणि 
त्याच्यापुढे गुडघे टेकून म्हणाला, “प्रभु, माझ्या 
मुलावर दया करा. त्याला फेफरे येतात व त्याचे 
'फार हाल होतात कारण तो सारखा विस्तबात आणि 
पाण्यात पडतो. !५मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे 











भाऊ योहान यांना आपल्याबरोबर घेतले व 
त्यांना उंच डोंगरावर एकांती नेले. “त्याचे शिष्य 
पाहत असतानाच येशूचे रूप पालटले. त्याचे तोंड 








आणले पण त्यांना त्याला बरे करता येईना.” 
'म्येशूने उत्तर दिले, “अहो अविश्वासू ब विपरीत 
पिढीच्या लोकांनो, मी तुमच्याबरोबर आणखी 














(१ वळ हळ. १ ळी 
सूर्यासारखे प्रकाशले आणि त्याची वस्त्रे 
प्रकाशासारखी पांढरी शुभ्र झाली. "तेव्हा मोशे व 





कोठवर राहू? मी तुमचे किती सहन करू? त्याला 
माझ्याकडे आणा.” 'श्येशूने त्या मुलामध्ये असलेल्या 








एलीया हे त्याच्याशी संभाषण करीत असलेले त्यांना 
दिसिले. 

क्पेत्र मे येशला “प्रभ न्य अ. आ. 

पेत्र येशूला म्हणाला, “प्रभु, येथे असणे हे 
आपणांसाठी बरे आहे. आपली इच्छा असेल तर मी 
अ कक ज्ञ 
येथे तीन मंडप करतो, एक आपल्यासाठी, एक 
मोशेसाठी ब एक एलीयासाठी.” 

ञ्पेत्र * तेजस्वी व 

पेत्र बोळत आहे, इतक्यात, एका तेजस्वी ढगाने 
त्यांच्यावर सावली केली, आणि त्या ढगातून वाणी 
झाली, “हा माझा प्रिय पुत्र आहे, याजविषयी मी 
संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका.” 














भुताला कडक रीतीने धमकावले, तेव्हा ते भूत 
त्याच्यातून निघून गेले आणि त्याच घटकेला तो 
मुलगा बरा झाला. 
1श्नंतर भन एकांती करी येशजवळ येऊन कन 
नंतर शिष्य एकांती येशूजवळ येऊन म्हणाले , 
“आम्हांला (त्याच्यातील भूत) का काढता आले 
नाही *) ११ 











20तेव्हा तो म्हणाला, “तुमच्या अल्पविश्‍वासामुळे. 
मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यात जर मोहरीच्या 
दाण्याएवढा विश्‍वास असेल तर तुम्ही या डोंगराला 








ध्येशुबरोबर असलेल्या शिष्यांनी ही बाणी ऐकली. 
क मब. जमिनीवर व दी च 
तेव्हा ते जमिनीवर पालथे पडले कारण ते फार 
भ्याले होते. "तेव्हा येशू जबळ येऊन त्यांना स्पर्श 
करून म्हणाला, “उठा! घाबरू नका.” “मग त्यांनी 
आपले डोळे उघडले आणि वर पाहिले तेव्हा त्यांना 
येशू शिवाय दुसरे कोणीही दिसले नाही. 

श्येशू आणि त्याचे शिष्य डोंगरावरून खाली उतरत 
असताना, येशूने त्यांना आज्ञा केली कौ, डोंगरावर 
त्यांनी जे पाहिले ते कोणालाही सांगू नये. मनुष्याचा 
पुत्र मरणातून पुन्हा उठेपर्यंत बाट पाहा. "मग त्याच्या 
शिष्यांनी म्हटले, “नियमशास्त्राचे शिक्षक असे का 
म्हणतात की, एलीया अगोदर आला पाहिजे?" "तेव्हा 

पळी दिलि “एलीया येऊन 3 ू त 
त्याने उत्तर दिले, “एलीया येऊन सर्व काही पूर्ववत 






































म्हण शकता, 'येथन निघून तेथे जा' तर तो डोंगर 


जाईल ईल. तुमच्यासाठी काहीही अशक्य असणार नाही. 
211 





येशू स्वत:च्या मरणाविशयी बोलतो 
(मार्क 9:30-32; लूक 9:43-45) 
जेव्हा ते एकत्र गालीलात आले तेव्हा तो त्यांना 
म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र माणसांच्या हाती 
वबिश्‍वासघाताने धरून दिला जाणार आहे. “ते त्याला 
जिवे मारतील आणि तिसऱ्या दिवशी तो पुन्हा उठविला 
जाईल.” तेव्हा शिष्य फार दु:खी झाले. 




















वचन 21 कांही ग्रीक प्रतीमध्ये समाविष्ट: तरी पण प्रार्थना व 
उपास यांवाचून असल्या जातीचे भूत निघत नाही. 








मत्तय 17:24-18:16 
येशू कर देण्याविषयी शिकवितो 


24 





एखादा अवयव गमावला, परंतु अनंतकाळचे जीवन 





2“येश आणि त्याचे शिष्य कफर्णहमास आले 
तेव्हा मंदिराचा कर बसल करणारे आले, ते पेत्राकडे 








मिळविले तर त्यात तुमचे जास्त हित आहे. दोन हात 
व दोन पाय यांच्यासह कधीही न विझणाऱ्या अग्नीत 








येऊन म्हणाले, “तुमचा गुरू कराचा रुपया देत नाही 
'काय?” 
>5त्याने म्हटले, “होय देतो.” मग तो घरात 


(नरकात) तुम्ही टाकले जाण्यापेक्षा ते जास्त बरे 


होईल. 


»%जर तुमचा डोळा तुम्हांला पापात पाडीत असेल 





आल्याबरोबर तो बोलण्याअगोदर येशू म्हणाला, 
“शिमोना, तुला काय वाटते? पृथ्वीवरील राजे जकात 





तर तो उपटून फेकूनच द्या. कारण एकच डोळा 
असला आणि तुम्हाला अनंतकालचे जीवन मिळाले 








किंवा कर कोणाकडून घेतात, आपल्या मुलांकडून 
'की परक्याकडून?” 





२६जेव्हा तो म्हणाला, “परक्याकडून” तेव्हा येशूने 
त्याला म्हटले, “तर मग मुले मोकळी आहेत. “तरी 
आपण त्यांना अडखळण आणू जये, म्हणून पाण्यात 
जाऊन गळ टाक आणि पहिल्याने वर येईल तो 
मासा धरून त्याचे तोंड उघड म्हणजे तुला दोन 
रुपयांचे एक नाणे सापडेल. ते घेऊन माझ्याबद्दल व 
तुझ्याबद्दल दे.” 


सर्वात महान कोण हे येशू सांगतो 
(मार्क 9:33-37; लूक 9:46-48) 
| त्या वेळेस शिष्य आले आणि त्यांनी विचारले, 
“स्वर्गाच्या राज्यात सर्वांत महान कोण?” 

तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला 
आपल्याजवळ बोलावून त्यांच्यामध्ये उभे केले, 
3आणि म्हटले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यात 
बदल होऊन तुम्ही बालकासारखे झाल्याशिवाय 
स्वर्गाच्या राज्यात जाणारच नाही. “म्हणून जो कोणी 
आपणांला या बालकासारखे लीन करतो तोच 
स्वगीच्या राज्यात सर्वाहून महान आहे. 

$“आणि जो कोणी अशा एका लहान बालकाला 
माझ्या नावाने स्वीकारतो, तो मला स्वीकारतो. “परंतु 
जो कोणी माझ्यावर विश्‍वास ठेवणाऱ्या ह्या 
लहानातील एकाला अडखळण आणील त्याच्या 
गव्व्यात जात्याची मोठी तळी बांधून त्याला समुद्राच्या 
खोल पाण्यात बुडविणे हे त्याच्या फायद्याचे आहे. 

7“जगाचा धिक्क गर असो कारण त्याच्यातील काही 
गोष्टींमुळे ते लोकांना पापात पाडते. तरी अशा काही 
गोष्टी होत राहणारच, पण जे लोक या गोष्टींना 
कारणीभूत होतात. त्यांना फार अहिताचे ठरेल. *जर 
तुमचा उजवा हात किंवा पाय तुम्हांला पापात पाडीत 
असेल तर तो कापून टाका व फेकून द्या. तुम्ही 



























































तर ते जास्त बरे आहे. दोन डोव्व्यांसह तुम्ही नरकात 
टाकले जाण्यापेक्षा ते जास्त बरे आहे. 


येशूहरवलेल्या मेंढराची बोधकथा सांगतो 
(लूक 15:3-7) 

10“सावध असा. ही लहान मुले कुचकामी आहेत 
असे समजू नका. मी तुम्हांला सांगतो की, या लहान 
मुलांचे देवदूत स्वर्गात असतात आणि ते देवदूत माझ्या 
स्वर्गातील पित्याबरोबर नेहमी असतात. '1* 

2“जर एखाद्या मनुष्याजबळ 100 मेंढरे आहेत 
आणि त्यांच्यापैकी एक मेंढरू हरवले तर तो 99 
मेंढरे टेकडीवर सोडून देईल आणि ते हरवलेले 
एक मेंढरू शोधायला जाईल की नाही? 13आणि जर 
त्या मनुष्याला हरवलेले मेंढरू सापडले तर त्याला 
कधीही न हरवलेल्या 99 मेंढरांबद्दल वाटणाऱ्या 
आनंदापेक्षा त्या एकासाठी जास्त आनंद होईल. मी 
तुम्हांला खरे सांगतो, '*तशाच प्रकारे, या लहान 
मुलांपैकी एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा ही 
नाश व्हावा अशी तुमच्या स्वर्गीय पित्याची इच्छा 
नाही. 


जेव्हा एखादी व्यक्ती तुमचे बाईट करते 
(लूक 17:3) 

४5“जर तुझा भाऊ अगर तुझी बहीण तुझ्यावर 
अन्याय करील, तर जा आणि त्याला किंवा तिला 
तुझ्यावर काय अन्याय झाला ते सांग आणि तोही 
एकांतात सांग. जर त्याने किंबा तिने तुझे ऐकले तर 
तू त्याला किंबा तिला आपला बंधु किंवा बहीण 
म्हणून परत मिळविले आहेस. “पण जर तो किंवा 
ती तुझे ऐकत नसेल तर एकाला किंबा दोघांना 
तुझ्याबरोबर घे, यासाठी की जे काही झाले त्याविषयी 
साक्ष द्यायला दोन किंबा तीन जण तेथे असतील ,* 



























































वचन 11 वे काही ग्रीक मूळ प्रतीमध्ये ते अहे: जे हरवलेले 
आहेत त्यांचे तारण करायला मनुष्याचा पुत्र आला आहे. 





25 


मत्तय 18:17-19:4 





1र्जर तो मनुष्य लोकांचेही ऐकणार नाही तर 


त्या नोकराचे सर्व कर्ज माफ केले आणि त्याला 





मंडळीसमोर ही गोष्ट मांड. जर तो मनुष्य मंडळीचेही 
ही खे य मळ समज 
ऐकणार नाही, तर मग तो देवाचा नाही, असे समज 
किंवा एखाद्या जकातदारासारखा समज. 

1$“मी तुम्हांला खरे सांगतो, जेव्हा तुम्ही जगात 
न्याय कराल तेव्हा तो देवाकडून झालेला न्याय 








सोडले. 
28“नंतर त्याच नोकराचे काही शेकडे रुपये देणे 
लागत असलेला दुसरा एक नोकर पहिल्या नोकराला 
भेटला. त्याने त्या दुसऱ्या नोकराचा गळा पकडला 
थ्त र, जे ८. किरती स 
आणि तो त्याला म्हणाला, 'तू माझे जे काही पेसे देणे 














असेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला क्षमा कराल तेव्हा ती 
देवाकडून झालेली क्षमा असेल. 


लागतोस ते सर्ब आताच्या आता दे!' 
29 “परंतु दसरा नोकर गुडघे टेकून गयावया करीत 








19*तसेच मी तुम्हांला सांगतो की, जर तुमच्यापैकी 


म्हणाला, 'मला थोडी सवलत द्या. जे काही पेसे मी 








दोघांचे एखाद्या गोष्टीविषयी एकमत झाले तर 
त्याकरिता प्रार्थना करा. म्हणजे तुम्ही जी गोष्ट मागाल 
तुमचा स्वर्गीय पिता तिची पर्तता करील. हे खरे 
आहे कारण तुमच्यापैकी जर दोघे किंबा तिघे माझ्या 
'नाबात एकत्र जमले असतील तेथे त्यांच्यामध्ये मी 
आहे.” 











क्षमान करणाऱ्या नोकराचा दाखला 
2धनतर र कळती > व> र ळी विचारले 
नंतर पेत्र येशूकडे आला आणि त्याने विचारले, 
“जर माझा भाऊ माझ्यावर अन्याय करीत राहिला 
तर मी त्याला किती वेळा क्षमा करावी? मी त्याला 
सात वेळा क्षमा कराबी काय?” 
श्थ्येशूने उत्तर दिले, “मी तुला सांगतो, फक्त सातच 
वेळा नाही तर उलट त्याने तुझ्यावर 70 वेळा* 
अन्याय केला तरी तू त्याला क्षमा करीत राहा.” 
25म्हणून स्वर्गाच्या राज्याची तुलना एका राजाशी 
करता येईल. आपले जे नोकर आपले देणे लागत 
होते त्यांच्याकडून त्या राजाने पैसे परत घेण्याचे 
ठरविले. “जेव्हा त्याने पैसे जमा करायला सुरुवात 
केली, तेव्हा एक देणेकरी ज्याच्याकडे 10,000 
चांदीच्या नाण्याचे कर्ज होते त्याला त्याच्याकडे 
क 2ञ्त्या वळ ळी देणेकऱ्याकडे च. राजाचे क सह. वि 
आणण्यात आले. “त्या ऱ राजाचे पेसे 
परत करण्यासाठी काहीच नव्हते, तेव्हा मालकाने 
आज्ञा केली की त्याला, त्याच्या पत्नीला, त्याच्या 
मुलांना आणि जे काही त्याच्याकडे आहे ते सर्व 
विकले जावे आणि जे पैसे येतील त्यातून कर्जाची 
परतफेड व्हावी. 
26वघरंत त्या नोकराने 
तु त्या नोकराने पाया पडून, गयावया करीत 
म्हटले, 'मला थोडी सवलत द्या. जे काही मी तुमचे 
न. सोद, मळी (४4 
देणे लागतो ते तुम्हाला परत करीन!' “त्या मालकाला 
आपल्या नोकराबद्दल वाईट वाटले, म्हणून त्याने 
























































जे काही ... असतील अनुवाद 19:15 





सत्त्याहत्तर वेळा किंवा साताच्या सत्तर वेळा उत्पत्ती 4:24 


तुम्हांला देणे लागतो ते परत करीन. 

3३०५“पण पहिल्या नोकराने दुसऱ्या नोकराला 

सांभाळून घेण्यास साफ नकार दिला. उलट तो गेला 

आणि त्याने त्याला तुरुंगात टाकले, तेथे त्याला त्याचे 

कर्ज ह फिटटेपर्यंत 3? ळर होते 31- न. 

कर्ज फिटेपर्यंत राहावे लागणार होते. 3४घडलेला हा 
जेव्हा नोकरांनी > व 

प्रकार जेव्हा दुसऱ्या नोकरांनी पाहिला तेव्हा ते 

फार दुःखी झाले, तेव्हा ते गेले आणि त्यांनी जे सर्व 

करी होते ळच सांगितले क 
घडले होते ते मालकाला सांगितले. 

“तेव्हा पहिल्या नोकराच्या मालकाने त्याला 
बोलाविले व तो त्याला म्हणाला, 'दुष्टा, तू माझे 
कितीतरी देणे लागत होतास, परंतु मी तुझे देणे माफ 
करावे अशी विनंती तू मला केलीस तेव्हा मी तुझे 
सर्व कर्ज माफ केले. "म्हणून तू तुझ्याबरोबरच्या 
'नोकरालाही तशीच दया दाखवायची होतीस. 
ऑमालक फार संतापला. शिक्षा म्हणून मालकाने 
पहिल्या नोकराला तुरुंगात टाक. आणि त्याने 
सर्व कर्ज फेडीपर्यंत त्याला तुरुंगातून सोडले नाही. 

35“जसे क. राजाने कक क 

जसे या राजाने केले तसेच माझा स्वर्गीय पिता 
ळी भाऊ मा 
तुमचे करील. तुम्ही आपला भाऊ अगर बहीण 
यांना क्षमा केली नाही तर तुमचा स्वर्गीय पिताही 
तुम्हांला क्षमा करणार नाही.” 



























































येशूघटस्फोटाविषयी शिकवितो 
(मार्क 70:1-12) 

] येशूने या सर्व गोष्टी सांगितल्यानंतर तो 
गालीलातून निघून गेला. आणि यार्देन नदीच्या 
दुसऱ्या किनाऱ्याकडील यहूदा प्रांतात गेला. ततेव्हा 
मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागे गेला आणि तेथील 

अनेक आजारी लोकांना येशूने बरे केले 
3काही परूशी येशूकडे आले. येशूने चुकीचे काही 
बोलावे असा प्रयत्न त्यांनी चालविला. त्यांनी येशूला 
विचारल, “कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या मनुष्याने 

आपल्या पत्नीला सोडचिठ्ठी द्यावी काय?” 
“येशूने उत्तर दिले, “पवित्र शास्त्रात असे लिहिलेले 




















मत्तय 19:5-26 


26 





तुमच्या वाचनात निश्‍चितच आले असेल की, 'जेव्हा 


पाहिल्यावर ते बालकांना घेऊन येशूकडे येण्यास 





क. जग ल. य कणी 
'दवबान जग उत्पन्न कल, तव्हा त्यान नर ब नारी 


मना करू लागले. /*परंतु येशू म्हणाला, “लहान 





कीर पळ सातव रोक, 5 ळर “म्हणन 
असे उत्पन्न केले.'* “आणि देव म्हणाला, 'म्हणून 


मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना मना करू नका, 





पुरुष आपल्या आईवडिलांना सोडील व आपल्या 
पत्नीला जडून राहील. ती दोघे एकदेह होतील.”* 
“म्हणून दोन व्यक्ति या दोन नाहीत तर एक आहेत. 
देवाने त्या दोघांना एकत्र जोडले आहे. म्हणून कोणाही 
व्यक्तिने त्यांना वेगळे करू नये.” 

म्परूश्यांनी विचारले, “असे जर आहे, तर मग 
पुरुषाने सोडचिठ्ठी लिहून देण्याची आणि आपल्या 
पत्नीला सोडून देण्याची मोकळीक देणारी आज्ञा 
मोशेने का दिली?” 

थ्येशूने उत्तर दिले, “तुम्ही देवाची शिकवण 
मानण्यास नकार दिल्याने तुमच्या पत्नींना सोडून 
देण्याची मोकळीक दिली. पण सुरुवातीला सोडचिठ्ठी 
देण्याची मोकळीक नव्हती. *मी तुम्हांस सांगतो, जो 
मनुष्य आपली पत्नी सोडून देतो आणि दुसरीशी 
लग्न करतो तो व्यभिचार करतो. आपल्या पत्नीला 
सोडचिठ्ठी देण्याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे 
पहिल्या पत्नीने परपुरुषांशी व्यभिचार करणे होय!” 
10मग त्याचे शिष्य त्याला म्हणाले, “जर पती व 
पत्नीमधील परिस्थिति अशी असेल तर मग लग्न 
न करणे जास्त योग्य ठरेल.” 

येशूने उत्तर दि, “लग्नाविषयीची अशी 
शिकवण स्वीकारणे प्रत्येक मनुष्याला शकय होणार 
नाही. परंतु काही जणांना देवाने ही शिकवण ग्रहण 
करण्यास संमति दिली आहे. !“काही लोकांची लग्न 
न करण्याची कारणे निराळी असू शकतील. 
जन्मापासूनच काही माणसे अशी असतात की, ती 
मुलांना जन्म देऊ शकत नाहीत. इतर काही माणसांनी 
काही जणांना तसे बनविलेले असते तर आणखी 
'काही माणसांनी स्वर्गाच्या राज्याकरिता लग्न करणे 
सोडून दिले आहे, परंतु ज्याला लग्न करणे शक्‍य 
होईल, त्या मनुष्याने लग्नाविषयी ही शिकवण मान्य 
करावी.” 






















































































येशू बालकांचे स्वागत करतो 

(मार्क 10:73-16; लूक 16:75-17) 
1अ्नंतर येशने आपल्या मुलांवर हात ठेवून प्रार्थना 
करावी यासाठी काही लोकांनी आपली मुले 
त्याच्याकडे आणली. येशूच्या शिष्यांनी त्यांना 














जेव्हा देवाने ... उत्पन्न केले उत्पत्ति 1:27; 5:2 
म्हणून ... होतील उत्पत्ति 2:24 





कारण स्वर्गाचे राज्य या लहान मुलांसारख्या 
लोकांचेच आहे." “मुलांवर हात ठेवल्यावर येशू 
तेथून निघून गेला. 


एक श्रीमंत मनुष्य येशूला अनुसरण्याचे नाकारतो 
(मार्क 10:17-31, ळूक 186:16-30) 
ग्श्ण्क च्य षद > 
एक मनुष्य येशूकडे आला आणि त्याने 
विचारल, “गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन मिळावे 
म्हणून मी कोणत्या चांगल्या गोष्टी केल्या पाहिजेत?” 
3०. अवर दिलें *वकाय ७ क, र्यी “> 
येशूने उत्तर दिले, “काय चांगले आहे असे 
मला का निचारतोस? फक्त देब एकच चांगला आहे 
'पण जर तुला अनंतकाळचे जीवन पाहिजे तर सर्व 
आज्ञा पाळ.” 
४४त्याने विचारले, “कोणत्या आज्ञा?” 
येशने उत्तर दिले, “खन करू नको, व्यभिचार 
करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको. 
19आपल्या आईवडिलांना मान देश आणि 'जशी 
स्वत:वर प्रीति करतोस तशी इतरांवर प्रीति कर.'*" 
20तो तरुण म्हणाला, “या सर्व आज्ञा मी पाळत आलो 
वडर 0320 
आहे. मी आणखी काय करावे? 
2थ्येशने उत्तर दिले, “तुला जर परिपूर्ण व्हायचे 
असेल तर जा आणि तुझे जे काही आहे ते विकून 
टाक. आणि ते पेसे गरीबांना वाटन दे. म्हणजे स्वर्गात 
तुला मोठा ठेवा मिळेल. मग ये आणि माझ्यामागे 
चालू लाग.” 
2यण जेव्हा ० वळ र की 
पण जेव्हा त्या तरुणाने हे ऐकले, तेव्हा त्याला 
फार दुःख झाले. कारण तो खूप श्रीमंत होता, म्हणून 
तो येशूला सोडून निघून गेला. तेव्हा येशू आपल्या 
शिष्यांना म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, धनवान 
माणसाला स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणे फार कठीण 
जाईल. “मी तुम्हांला सांगतो की, धनवानाचा 
च राज्यात न होणे च. रि 
स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या 
नेड्यातून जाणे जास्त सोपे आहे.” 
25जेव्हा शिष्यांनी दण 6 हन क 
जेव्हा शिष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार 
आश्‍चर्यचकित अ. क त्यांनी र.» वाळ विचारले “मग 
आश्‍चर्यचकित झाले. त्यांनी येशूला विचारले, “मग 
'कोणाचे तारण होईल?” 
येशूने आपल्या शिष्यांकडे पाहिले आणि तो 







































































खून ... मान दे निर्गम 20:12-16 
जशी ... कर लेवीय 19:18 


27 


म्हणाला, “मनुष्यांना हे अशक्य आहे, पण देवासाठी 
सर्व गोष्टी शक्‍य आहेत.” 
रप्पेत्र येशूला म्हणाला, “पाहा, आम्ही सर्व काही 
सोडले आणि तुमच्या मागे आलो आहोत; मग 
आम्हांला काय मिळेल?” 
शध्येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो; नव्या 


मत्तय 19:27-20:19 


तुम्ही जाऊन माझ्या मव्व्यात काम करा.' 
श्सध्याकाळी मव्व्याचा मालक मुकादमाला म्हणाला, 
'मजुरांना बोलवा आणि त्यांना त्यांची मजुरी देऊन 
टाका! मी ज्यांना अगदी शेवटी कामावर आणले 
त्यांना अगोदर मजुरी द्या. नंतर बाकीच्या सर्वांना 
मजुरी द्या. मी कामावर रोजगारीने पहिल्याने 








युगात जेव्हा मनुष्याचा पुत्र त्याच्या गौरवी सिंहासनावर 
बसेल तेव्हा तुम्ही जे सर्व माझ्यामागे आलात ते सर्व 
बारा आसनांवर बसाल आणि इस्राएलाच्या बारा 
वंशांचा न्याय कराल. “ज्याने ज्याने माझ्या मागे 
येण्याकरिता आपले घर, भाऊ, बहीण, आईवडील, 
मुले, शेतीवाडी सोडली असेल तर त्याला त्यापेक्षा 











बोलाविलेल्यांना सर्वांत शेवटी मजुरी द्या.' 

४जे मजूर संध्याकाळी साधारण पाच वाजता 

कामावर घेतले होते ते आपली मजुरी घेण्यासाठी 
वर ळर चांदीचे 292 णे मजरी 

आले. प्रत्येकाला एक चांदीचे नाणे मजुरी मिळाली. 

1१म॒ग ज्यांना सुरुवातीला कामावर घेण्यात आले 

होते, ते आपली मजुरी घेण्यासाठी आले, त्यांना वाटत 














कितीतरी जास्तपटीने लाभ होईल व त्याला 
* जह. जीवन मिळेल ३०्घण 3 जे 
अनंतकाळचे जीवन मिळेल. 3१पण पुष्कळसे जे आता 











होते की, इतरांपेक्षा त्यांना जास्त पैसे मिळतील, पण 
त्यां सर्वांना एकच चांदीचे नाणे मजुरी मिळाली. 














पहिले आहेत ते शेवटचे होतील आणि जे शेवटचे 
आहेत ते पहिले होतील.” 


येशूशेतमजुराच्या बोधकथेचा वापर करतो 
2 “स्वर्गाचे राज्य हे कोण्या शेतमालकासारखे 
आहे. जो अगदी पहाटे त्याच्या 
द्राक्षमव्व्यासाठी मोलाने मजूर आणण्यासाठी गेला. 
श्त्या मनुष्याने एक दिवसाच्या मजुरीकरिता 
ळे चांदीचे > जर देण्याचे ०. बनी 
प्रत्येकाला चांदीचे एक नाणे* देण्याचे कबूल केले. 
आणि त्याने त्यांना द्राक्षाच्या मव्व्यात कामास 
पाठविले. 3सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास तो 
मनुष्य बाजारात गेला तेव्हा तेथे काही माणसे उभी 
असलेली दवाय 
असलेली त्याला दिसिली. त्या लोकांना काहीच काम 
नव्हते. “मग तो त्यांना म्हणाला, 'तुम्हीसुद्धा माझ्या 
द्राक्षमव्व्यात कामाला जा आणि जी योग्य मजुरी 
क्र रि देईन १ 5मग व 
आहे ती मी तुम्हांला देईन.' 'मग ते काम करण्यास 
मव्व्यात गेले. 
“तो मनुष्य बारा वाजता आणि तीन वाजता बाजारात 
गेला आणि त्या मनुष्याने आपल्या मव्व्यात काम 
































त्यांनी ते घेतले ब मालकाकडे तक्रार करू लागले. 
रते म्हणाले, 'ज्यांना शेवटी कामावर घेतले त्यांनी 
केवळ एक तासच काम केले. परंतु तुम्ही त्यांना 
आमच्या बरोबरीने मजुरी दिली. आम्ही मात्र दिवसभर 
उन्हात राबलो.' परंतु मव्व्याचा मालक त्यांच्यातील 
एकाला म्हणाला, 'मित्रा, मी तुझ्याबाबतीत अन्याय 
करीत नाही. आपण यावर सहमत झालो नाही का 
की, मी तुला एक चांदीचे नाणे मजुरी देईन? !*जे 
तुझे आहे ते घे आणि घरी जा. तुम्हांला दिली तितकीच 
मजुरी मला या शेवटच्या माणसाला द्यायची आहे. 
15मी माझ्या पैशाचा बापर मला पाहिजे तसा करू 
शकत नाही का? मी लोकांशी चांगला आहे म्हणून, 
तुला हेवा वाटतो का?' 

16“म्हणून आता जे शेवटचे आहेत ते पहिले होतील 
आणि पहिले ते शेवटचे होतील.” 
































येशू त्याच्या मरणाविषयी बोलतो 
(मार्क 10:32-34; लूक 16:31-34) 
म्येशू यरूशलेमला चालला होता. ते चालत 








करण्यासाठी काही लोकांना दोन वेळा जाऊन 


य. बाजला ह... “>. 
असता त्याने त्याच्या शिष्यांना बाजूला घेतले, आणि 





मजुरीवर घेतले. पाच वाजता तो मनुष्य परत एकदा 
बाजारात गेला तेव्हा आणखी काही लोक उभे 


त्यांना म्हणाला, !*“ऐका, आपण यरुशलेमकडे जात 
आहोत. मनुष्याच्या पुत्राला धरून मुख्य याजक व 








असलेले त्याला आढळले. त्याने त्यांना विचारले , 





नियमशास्त्राचे शिक्षक यांच्या हाती धरून देण्यात 





'तुम्ही काही काम न करता दिवसभर येथे का बरे 
उभे राहिला आहात?' 


येईल. त्याने मेलेच पाहिजे असे ते म्हणतील. !*ते 
मनुष्याच्या पुत्राला यहूदीतरांच्या हाती देतील, ते लोक 











ः्त्या लोकांनी उत्तर दिले, 'आम्हांला कोणी काम 
दिले नाही.' तो मनुष्य त्यांना म्हणाला, 'तर मग 














चांदीचे एक नाणे रोमन दिनारी, एका दिवसाची मजूरी. 


त्याची थट्टा करतील, त्याला चाबकाने मारतील नंतर 
ते त्याला वधस्तंभावर खिळून जिवे मारतील. परंतु 
मरणानंतर तिसऱ्या दिवशी त्याला पुन्हा उठविले 


जाईल शी 








मत्तय 20:20-21:9 


'एका आईची खास विनंति 
(मार्क 10:35-45) 
20"त्यानंतर जब्दीच्या मुलांची आई, आपल्या 
मुलांसह त्याच्याकडे आली. ती त्याच्या पाया पडली 








28 





मग येशू थांबला आणि त्यांच्याशी बोलला, त्याने 
विचारले, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची 
इच्छा आहे?” त्या आंधव्व्या मनुष्यांनी उत्तर दिले 


र जडे 


“प्रभु, आम्हांला दिसावे अशी आमची इच्छा आहे 











आणि तिने त्याला एक विनंति केली. ८'त्याने तिला 
विचारले, “तुला काय पाहिजे?” 

ती म्हणाली, “माझा एक मुलगा तुमच्या राज्यात 
तुमच्या उजवीकडे बसेल आणि दुसरा डाबीकडे बसेल 
असे वचन द्या.” 

थ्थ्येशू तिला म्हणाला, “तू काय मागत आहेस ते 
तुला माहीत नाही! जे दुःख मला सोसावे लागणार 
आहे ते तुमच्याने सोसवेल काय?” 

ते म्हणाले, “होय. आम्ही ते सोसू शकू!” 

2अ्येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही खरोखर माझ्या 
प्याल्यातून प्याल खरे, पण माझ्या उजव्या आणि 
डाव्या हाताला बसण्याचा मान, देणे हे ठरविणारा मी 
नाही, तर माझ्या पित्याने तो मान कोणाला द्यायचा 
हे ठरविले आहे.” 

2$जेव्हा इतर दहा शिष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या 
दोघांवर रागावले. “मग येशूने बोलावून त्यांना 
म्हटले, “यहूदीतर लोकांच्या राजांना लोकांवर 
आपली सत्ता आहे हे दाखविणे आवडते आणि त्यांच्या 
प्रमुख नेत्यांना आपले अधिकार वाटेल तसे वापरणे 
आवडते. *“पण तुमचे वागणे तसे नसावे! जर 
तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर त्याने 
तुमचा दासच झाले पाहिजे. “आणि ज्याला पहिला 
व्हावयाचे आहे त्याने कनिष्ट झाले पाहिजे. **म्हणजे 
तुम्ही मनुष्याच्या पुत्रासारखे असले पाहिजे जो 
इतरांकडून सेवा करून घ्यायला आला नाही तर 
इतरांची सेवा करायला आणि अनेकांचे तारण व्हावे 
यासाठी आपला जीव खंडणी म्हणून देण्यासाठी 
आला.” 


















































येशूदोन आंधव्व्यांना बरे करतो 
(मार्क 1046-52; लूक 16:35-43) 

2४ यरीहो शहर सोडत असताना, मोठा 
लोकसमुदाय त्याच्या मागे आला. 3१रस्त्याच्या कडेला 
दोन आंधळे बसले होते आणि जेव्हा त्यांनी ऐकले 
की, येशू तेथून जात आहे, तेव्हा ते मोठ्याने ओरडले, 
“प्रभु येशू, दाविदाच्या पुत्रा! आमच्यावर दया करा!” 

अजमावाने त्यांना दटावले व त्यांना शांत राहण्यास 
सांगितले. पण ते अधिकच मोठ्याने ओरडू लागले, 
“प्रभु, दाविदाच्या पुत्रा, आमच्यावर दया करा!” 














येशूला त्यांच्याबद्दल कळवळा आला, आणि त्याने 
त्यांच्या डोळ्व्यांना स्पर्श केला. त्याच क्षणी त्यांना 
दिसू लागले. आणि ते त्याच्या मागे गेले. 








येशूयरुशलेममध्ये राजासारखा प्रवेश करतो 

(मार्क 11-1-11; लूक 719:28-38: योहान 12:72-19) 
2 येशू ब त्याचे शिष्य यरुशलेमजबळ आले 
असता ते जेतूनाचा डोंगर म्हटलेल्या 
टेकडीजवळ बेथफगे या जागी थांबले. येशूने त्याच्या 
दोन शिष्यांना “असे सांगून पाठविले की, “तुमच्या 
समोर असलेल्या गावात जा. तुम्ही गावात शिराल 
तेव्हा एक गाढवी बांधून ठेवलेली ब तिच्या जबळ 
एक शिंगरू असलेले तुम्हांला आढळेल. ती दोन्ही 
गाढवे सोडून माझ्याकडे घेऊन या. जर कोणी 
तुम्हांला विचारले की, ही गाढवे कशासाठी नेत 
आहात तर त्याला सांगा की, “येशूला यांची गरज 
आहे. तो ती लगेच माझ्याकडे पाठवील.” *हे यासाठी 
घडले की संदेष्ट्यांपैकी एक जण जे बोलला होता ते 
पूर्ण व्हावे: 




















$ “सीयोनेच्या कन्येला सांग: 'पाहा! तुझा 

राजा की. व पळ 
राजा तुझ्याकडे येत आहे! तो लीन आहे 
आणि नम्र होऊन गाढवावर बसून येत 
आहे, होय, शिंगरावर, कष्ट करणाऱ्या 
प्राण्याच्या शिंगरावर.'” 








जखर्‍्या 9.9 

“त्याचे शिष्य गेले आणि जसे येशूने सांगितले होते 
तसे त्यांनी केले. शिष्यांनी गाढवी व शिंगरू येशूकडे 
आणले. त्या गाढवावर त्यांनी आपले अंगरखे घातले 
आणि येशू त्यावर बसला. *पुष्कळ लोकांनी आपले 
अंगरखे येशूसाठी वाटेवर अंथरले. दुसऱ्या काही 
लोकांनी झाडांच्या फांद्या तोडल्या आणि त्या रस्त्यावर 
पसरल्या. "काही लोक येशूच्या पुढे चालू लागले, 
काही लोक येशूच्या मागून चालू लागले. ते लोक 
मोठ्याने जयघोष करू लागले, 


























“होसान्ञा,* दाविदाच्या पुत्राला प्रभुच्या 
नावाने येणारा धन्यबादित असो. स्वर्गीय 


२ ११ 
देवाला होसान्ना! 
स्तोत्र 118.26 


29 


मत्तय 21:10-28 





1जेव्हा येशने यरुशलेमेमध्ये प्रवेश केला तेव्हा 


मिळेल या आशेने तो झाडाजवळ गेला. पण झाडावर 





संपूर्ण शहर ढवळून निघाले ब लोक विचारत होते 
'हा कोण आहे?” !'जमाव उत्तर देत होता 
संदेष्टा आहे, तो गालील प्रांतातील नासरे थचा आहे.” 





येशू मंदिरात जातो 
(मार्क 11:15-719; लूक 19:45-48; योहान 2:13-22) 
12मग क घडी मंदिराच्या श्क् कळ 
मग येशूने मंदिराच्या आवारात प्रवेश केला 
तेव्हा तेथे जे लोक विक्री करीत होते ब खरेदी 
करीत होते तसेच पैशांची आपसात देवाण घेवाण 
करीत होते त्यांची मेजे त्याने उल थून टाकली आणि 
जे लोक कबुतरे विकत होते त्यांची बसण्याची बाके 
उलथून टाकली. येशू त्यांना म्हणाला, “पवित्र 
शास्त्रात असे म्हटले आहे, 'माझे घर प्रार्थनेचे घर 
न्य जाईल लटाख्ची ७... 
म्हटले जाईल, पण तुम्ही त्याला लु गुहा केले 
आहे.'”* 
14काही आंधळे आणि पांगळे लोक मंदिरात 
ळे क र >. पह. 5. जी: क पी. यी. 1$जेव्हा 
येशूकडे आले. येशूने त्यांना बरे केले. जेव्हा मुख्य 
याजक व नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनी, येशूने 
केलेल्या आश्चर्यकारक गोष्टी आणि मंदिराच्या 
आवारात लहान मुलांना “दाविदाच्या पुत्राला होसाज्ञा" 
अशी घोषणा देताना पाहिले, तेव्हा या सर्व गोष्टींमुळे 
त्यांना राग आला. 
16त्यांनी त्याला विचारले, “ही मुले काय म्हणत 
९७ २ नाच व ११ 
आहेत हे तुम्ही ऐकता ना? 
येशूने त्यांना उत्तर दिले, “होय, पवित्र शास्त्रात 
'काय लिहिले आहे ते तुम्ही ऐकले नाही का? 
“तू बालके व तान्हुली यांना स्तुति करायला 
शिकविले आहेस.'* 
र्नंतर येशू तेथून निघाला व बेथानीला गेला. 
तेथे तो रात्रभर राहिला. 






































येशूबिश्‍वासाचे सामर्थ्य दर्शवितो 
(मार्क 11:72-14 20-24) 
1&दुसऱ्या दिवशी पहाटे तो यरुशलेमकडे पुन्हा 
येत असता त्याला भुक लागली. !*रस्त्याच्या कडेला 
त्याला अंजिराचे एक झाड दिसले. अंजिर खायला 














होसान्ञा हा हिब्रु शब्द आहे, याचा अर्थ 'देबा आम्हांला वाचव 
पण या ठिकाणी याचा अर्थ आनंदाने देवाची स्तुति करणे असा 


होते. 
माझे घर ... 
तू बालके ... आहेस स्तोत्र. 8:3 





आहे यशया 56:7; यिर्मया 7:12 


'हा येशू 





त्याला एकही अंजिर दिसले नाही. त्याला फक्त पाने 
होती. येशू त्या झाडाला म्हणाला, “यापुढे तुला कधीही 
फळ न येवो!” आणि ते झाड लगेच वाळून गेले 
आणि मेले 

2शिष्यांनी हे पाहिले, तेव्हा त्यांना फार आश्‍चर्य 

कट त्यांनी बिचारले भ्हे अंजिराचे डक 

वाटले. त्यांनी विचारले, “हे अंजिराचे झाड इतक्या 
लवकर वाळून कसे गेले आणि मेले?" 

>प्येशू त्याना म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, 
जर तुम्हांला विश्वास असेल, आणि जर तुम्ही संशय 
धरला नाही तर मी जे अंजिराच्या झाडाबाबतीत 
केले तेच नव्हे तर या डोंगराला उठून समुद्रात पड 

केळ. प अट. रर जे 24जर 
असे म्हणालात तरी ते घडेल. जर तुमचा विश्‍वास 
असेल तर जे काही तुम्ही प्रार्थनेत मागाल ते तुम्हांला 
मिळेल र ११ 


























यहूदी पुढारी येशूच्या अधिकाराविषयी शंका घेतात 
(मार्क 11:27-33; लूक 20:1-8) 

2अ्येशू मंदिरात गेला. येशू तेथे शिक्षण देत असताना 
मुख्य याजक व बडीलजन येशूकडे आले. ते येशूला 
म्हणाले, “तुम्ही कोणत्या अधिकाराने या गोष्टी 
करता? हा अधिकार तुम्हांला कोणी दिला? 

“येशू म्हणाला, “मी सुद्धा तुम्हांला एक प्रश्‍न 
विचारतो. जर तुम्ही मला उत्तर दिले तर मी कोणत्या 
अधिकाराने या गोष्टी करतो, हे मी तुम्हांला सांगेन. 
>5तुम्ही मला सांगा, योहान लोकांना बाप्तिस्मा देत 
असे, तेव्हा त्याला तो देण्याचा अधिकार कोठून 
आला- देवाकडून कौ मनुष्यांकडून?” 

येशूच्या या प्रश्‍नावर ते चर्चा करू लागले. ते 
म्हणाले, “योहानाचा बाप्तिस्मा देवाकडून होता 'असे 
म्हणावे तर येशू म्हणेल मग 'तुम्ही त्याच्यावर विश्‍वास 
'का ठेवला नाही?' पण जर 'तो मनुष्यांकडून होता' 
असे आपण म्हणालो तर सर्व लोक आपल्यावर 
रागावतील. आपल्याला लोकांची भीति आहे. कारण 
योहान हा एक संदेष्टा होता असे ते सर्व जण मानतात.” 

म्म्हणून त्यांनी येशूला उत्तर दिल, “योहानाचा 
अधिकार कोठून होता हे आम्हांला माहीत नाही.” 
तेव्हा येशू म्हणाला, “मग मी कोणत्या अधिकाराने 
या गोष्टी करतो, हे मीही तुम्हांला सांगणार नाही.” 















































येशू दोन पुत्रांचा दाखला सांगतो 
2$“याविषयी तुम्हांला काय वाटते ते मला सांगा. 
एका मनुष्याला दोन मुलगे होते. तो मनुष्य आपल्या 








मत्तय 21:29-22:3 





पहिल्या मुलाकडे गेला आणि म्हणाला, 'माझ्या मुला, 


30 





तेव्हा ते एकमेकास म्हणू लागले, 'हा तर मालकाचा 





आज तू माझ्या द्राक्षाच्या मव्व्यात जा आणि काम 
कर.' 


मुलगा आहे. तो वारस आहे. चला आपण त्याला 
ठार करू व त्याचे बतन घेऊ.' त्यांनी त्याला 








29मुलाने उत्तर दिले, 'मी जाणार नाही.' परंतु 
रि भा. जायचे क्र छेरांविळे की 
नंतर त्या मुलाने जायचे ठरविले व तो गेला. 
३५“नंतर वडील आपल्या दुसऱ्या मुलाकडे गेले 
आणि म्हणाले, 'माझ्या मुला, आज तू जाऊन माझ्या 
द्राक्षाच्या मव्व्यात काम कर .' त्या मुलाने उत्तर 
दिले, 'होय बाबा, मी जातो.' पण तो गेला नाही. 











धरले व मव्व्याच्या बाहेर फेकले ब त्याला ठार 
मारले. 

4९*मग द्राक्षमव्व्याचा मालक परत येईल तेव्हा 
या शेतकऱ्यांचे काय करील?” *'यहूदी मुख्य याजक 
आणि पुढारी म्हणाले, “तो त्या लोकांना खात्रीने 
मरणदंड देईल. कारण ते दुष्ट होते. नंतर तो आपला 























आत्या दोघांपैकी कोणत्या मुलाने वडीलांची आज्ञा 
ती न्क 


'पाळली?” ते म्हणाले, “पहिल्या मुलाने” 
येशू त्यांना म्हणाला, “मी खरे सांगतो, जकातदार 





दसऱ्यास - > भय हंगामाच्या जे 
मळा दुसऱ्यास खंडाने देईल. हंगामाच्या दिवसात जे 
त्याच्या पिकाची वाटणी देतील, अशांना तो ते देईल.” 
“येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही पवित्र शास्त्रात 














बन्या र ७. 3 श्र क. यी च 
व वेश्या हे बाईट लोक आहेत असे तुम्हांला वाटते, 
पण ते तुमच्या अगोदर स्वर्गाच्या राज्यात जातील. 
3श्जीबनाचा खरा रस्ता कोणता हे तुम्हांला दाखवावे 





वाचले असेलच की, 





“बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला दगड 





म्हणून योहान आला आणि तुम्ही योहानाला मानले 
नाही. जकातदार व वेश्या यांनी योहानावर विश्‍वास 
ठेवला हे तुम्ही पाहिले पण तरी देखील तुम्ही आपले 
मन बदलण्यास आणि योहानावर विश्‍वास ठेवण्यास 
तयार झाला नाही. 














देब आपला पुत्र पाठवितो 
(मार्क 12-1-12; लूक 20:9-19) 

3३ही बोधकथा ऐका : एक मनुष्य होता, त्याचे 
शेत होते. त्याने आपल्या शेतात द्राक्षे लावली. शेताच्या 
भोवती त्याने एक भिंत बांधली आणि द्राक्षे कुस्करून 
रस गाळण्याकरिता खड्डा करून एक घाणा तयार 
केला. आणि टेहळणी करण्यासाठी एक मनोरा 
(माळा) बांधला. मग त्याने आपला मळा काही 
शेतकऱ्यांना करायला खंडाने दिला. मग तो परत 
गेला. जेव्हा द्राक्षे तोडणीचा हंगाम जवळ आला, 
तेव्हा त्या मनुष्याने आपला वाटा आणण्याकरिता 
काही नोकर खंडकरी शेतकऱ्याकडे पाठविले. 
अपरंतु शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. एकाला 
मार दिला तर दुसऱ्या नोकराला जिवे मारले. नंतर 
'तिसऱ्याला दगडमार करून ठार केले. ४*मग 
शेतकऱ्यांकडे त्या मनुष्याने आणखी एकदा नोकर 
पाठविले. पहिल्यापेक्षा त्याने जास्त नोकर पाठविले 
पण त्या शेतकऱ्यांनी त्यांना तशीच वागणूक दिली. 
अन्नंतर, त्याने त्याच्या स्वत:च्या मुलाला त्यांच्याकडे 
पाठविले, तो म्हणाला, 'निश्‍चितच ते माझ्या मुलाचा 
मान राखतील.' 

३&“पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी त्याच्या मुलाला पाहिले 
























































कोनशिला झाला आहे हे प्रभूने केले आणि 
आमच्यासाठी हे अद्‌भुत आहे.' 
स्तोत्र 118:22-23 





*3“म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, देवाचे राज्य 
तुमच्याकडून काढून घेण्यात येईल. देवाला आपल्या 
राज्यात पाहिजेत अशा गोष्टी जे लोक करतील, 
त्यांना ते देण्यात येईल. “जो कोणी या दगडावर 
पडेल, त्याचे तुकडे तुकडे होतील आणि जर हा 
दगड एखाद्या मनुष्यावर पडेल तर त्या मनुष्याचा 
चक्क चूर होईल.” 

*येशूने सांगितलेल्या या बोधकथा मुख्य 
याजकांनी आणि परूश्यांनी ऐकल्या. येशू 
त्यांच्याविषयी बोलत आहे हे त्यांनी ओळखले. 
*त्यांना येशूला अटक करायचे होते, पण त्यांना 
लोकांचे भय वाटत होते, कारण लोक येशूला संदेष्टा 
मानीत होते. 





























लोकांना भोजनाला दिलेल्या आमंत्रणाची बोधकथा 
(ळूक 14:715-24) 


येशूने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात करून 
पुन्हा एकदा बोधकथेचा वापर केला. तो 
म्हणाला, “स्वर्गाचे राज्य एका राजासारखे आहे, 
त्याने त्याच्या मुलाच्या लग्नानिमित्त भोजनाचे 
आमंत्रण दिले. "त्याने त्याच्या नोकरांना पाठवून, 
ज्यांना लग्नाचे आमंत्रण होते आशांना बोलाविण्यास 


सांगितले. पण लोकांनी राजाच्या मेजबानीस येण्यास 
नकार दिला. 

















31 


मत्तय 22:4-30 





'नंतर राजाने आणखी काही नोकरांना पाठवून 


आम्हांला माहीत आहे की आपण सत्यवचनी आहात, 





दिले. राजा नोकरांना म्हणाला, 'मी त्या लोकांना 
अगोदरच आमंत्रण दिले आहे म्हणून आता जा आणि 
त्यांना सांगा, 'पाहा, मेजवानी तयार आहे. मी 
चांगल्यातील वक 2 काऊ ७ ल 
चांगल्यातील चांगले बेळ आणि वासरे कापली आहेत 











आणि तुम्ही देवाचा मार्ग प्रामाणिकपणे शिकविता, 
व दुसरे काय विचार करतात याची तुम्ही पर्वा करीत 
नाही. तुम्ही सर्वांना समान मानता. “म्हणून तुमचे 
मत आम्हांला सांगा: कैसराला कर देणे योग्य आहे 

















आणि सगळे तयार आहे. लग्नाच्या मेजवानीस या!' की नाही?” 
**-नोकर गेले आणि त्यांनी लोकांस येण्यास  'श्येशूला त्यांचा दुष्ट उद्देश माहीत होता, म्हणून 
सांगितले, पण त्यांनी नोकरांच्याकडे लक्ष दिले नाही. तो म्हणाला, “ढोंग्यांनो, तुम्ही माझी परीक्षा का घेत 





अ. फळ री क र 
'त आपापल्या क्रामास निघून गल. एक शतात काम 





० 1्कर भरण्यासाठी री ज़े अ क. जाते नीर. 
आहात? कर भरण्यासाठा ज॑ नाण वापरल जात त 








करायला गेला; तर दुसरा व्यापार करायला गेला. 











मला दाखवा.” त्या लोकांनी येशूला चांदीचे एक 





काहींनी मालकाच्या उरलेल्या नोकरांना पकडून 
मार दिला व जिवे मारले. ”राजा फार रागावला. 


नाणे दाखविले. 
2१तेव्हा येशूने विचारले, “या नाण्यावर कोणाचे 











शर ली पाठविले त्यांनी > 
त्याने त्याचे सैन्य पाठविले आणि त्यांनी त्या खुन्यांना 
ठार मारले. त्यांनी त्यांचे शहर जाळले. 








चित्र आहे? आणि या नाण्यावर कोणाचे नाव लिहिलेले 
">-/१ 21- लोकांनी द्लि “त्यावर 2 
आहे?” त्या लोकांनी उत्तर दिले, “त्यावर कैेसराचे 





.0])/” 83/ .0|/ 





$“मग राजा त्याच्या नोकरांना म्हणाला, 'मेजवानी 


-्नं 


चित्र ब नाव दिले आहे.” यावर येश त्यांना म्हणाला 








तयार आहे, पण ज्यांना बोलाविले होते ते पात्र नव्हते, 


07 


“जे . आणि जे देवाचे 











म्हणून रस्त्यांच्या कोपऱ्यांबर जा आणि तेथे तुम्हांला 


१ 





जे केसराचे आहे ते केसराला द्या 
आहे ते देवाला द्या! म्हणाला ते त्या 








जे भेटतील त्यांना लग्नाच्या मेजबानीला बोलवा. 








११ थ्थ्येश 
लोकांनी ऐकले तेव्हा ते आश्‍चर्यचकित झाले आणि 








10मग ८ > तळी प्र जे जे 
मग ते नोकर रस्त्यावर गेले. त्यांना जे जे लोक 
च अलि व जमा नट ज्या 
भेटले त्यांना जमा केले. ज्या ठिकाणी लग्नाची 
मेजवानी तयार होती तेथे नोकरांनी चांगल्या आणि 
बाईट लोकांना जमा केले आणि ती जागा भरून 
गेली. 

11. प्मग (च क राजा र 

मग त्या सर्वांना भेटण्यास राजा तेथे आला. 

मेजवानीसाठी साजेल 2. क. २ 
मेजवानीसाठी साजेल असा पोशाख न केलेला एक 
मनुष्य राजाला तेथे आढळला. राजा त्याला 
म्हणाला, 'मित्रा, तुला येथे कोणी व कसे येऊ दिले? 
मेजबानीला साजेसे > कक) च: आ 
मेजवानीला साजेसे कपडे नसताना तू येथे कसा 
आलास?' पण तो गप्प राहिला. "तेव्हा राजाने 
नोकरांना सांगितले, 'या मनुष्याचे हात व पाय बांधा 
आणि त्याला बाहेर अंधारात टाका, तेथे रडणे आणि 
'दातखाणे चालेल..' 

14*कारण बोलाविलेले पुष्कळ आहेत पण 
निवडलेले थोडे आहेत.” 






































'काही यहूदी पुढारी येशूला फसवू पाहतात 
(मार्क 12-13-17; लूक 20:20-26) 
15मग > शीळ आ. प स् "कब, 
मग परूशी गेले आणि येशूला कसे पकडावे 
याचा कट करू लागले. त्याला शब्दात पकडण्याचा 
प्रयत्न करू लागले. “परूशांनी येशला फसविण्याच्या 








येशू जे 
तेथून निघून गेले. 


'काही सदूकी लोक येशूला फसवू पाहतात 
(मार्क 12:16-27; लूक 20:27-40) 
23त्याच दिवशी काही सदूकी लोक त्याच्याकडे 
आले (हे लोक असे समजतात की पुनरुत्थान नाही.) 
त्यांनी येशूला एक प्रश्‍न विचारला, ते म्हणाले, 
'गुरुजी, मोशेने शिकविले की, जर एखादा मनुष्य 
मेला आणि त्याला मूलबाळ नसेल, तर त्याच्या भावाने 
किंबा जवळच्या नातेवाईकाने त्याच्या पत्नीशी लग्न 
य म्हणजे ह अ. रि कच 
करावे, म्हणजे मेलेल्या भावासाठी त्यांना मुले होतील. 
25आता, आमच्यामध्ये सात भाऊ होते. पहिल्याने 
र क, > व 

लग्न केले आणि नंतर तो मेला आणि त्याला मूल 
नसल्याने त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न केले. 
26असेच दुसऱ्या व तिसऱ्या भावाच्या बाबतीतही 
घडले व सातही भावांनी तिच्याशी लग्न केळे आणि 
मेले. शेवटी ती स्त्री मेली. आता प्रश्‍न असा 
आहे की, पुनरुत्थानाच्या वेळेस ती कोणाची पत्नी 

र र भावांनी 
असेल, कारण सर्व सातही भावांनी तिच्याशी लग्न 
केले होते > 11 
उत्तर देताना येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही चुकीची 
समजूत करून घेत आहात, कारण तुम्हांला देवाचे 
























































हेतने काही माणसे त्याच्याकडे पाठविली. त्यांनी 
आपली काही माणसे (शिष्य) आणि हेरोदी गटाच्या 
काही लोकांना येशूकडे पाठविले. ते म्हणाले, “गुरुजी, 


वचन किंवा सामर्थ्य माहीत नाही. "तुम्हांला समजले 
पाहिजे की, पुनरुत्थानानंतरच्या जीवनात लोक लग्न 
करणार नाहीत किंबा करून देणार नाहीत. उलट 











मत्तय 22:31-23:13 


ते स्वर्गात देबदूतासारखे असतील. तरी, मृतांच्या 


32 


*5आता, मग जर दाविद त्याला प्रभु म्हणतो तर 





पुनरुत्थानाच्या संदर्भात देव तुमच्या फायद्यासाठी जे 
बोलला ते तुम्ही अजूनपर्यंत वाचले नाही काय? 
अतो म्हणाला, 'मी अब्राहाम, इसहाक आणि 





तो दाविदाचा पुत्र कसा होऊ शकतो?” *6पण 
परुश्यांपैकी कोणीही त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ 
शकला नाही. त्या दिवसानंतर त्याला आणखी प्रश्न 











स्य आ वण 3. मळ कक रि च 
याकोबाचा देव आहे.'* हा देव मेलेल्यांचा देव नाही 
जिवंत लोकांचा ळल क ११ 
तर जिवंत लोकांचा देव आहे. 
33जेव्हा जमावाने हे ऐकले तेव्हा ते आश्‍चर्यचकित 
झाले. 





'कोणती आज्ञा सर्वांत महत्त्वाची आहे? 
(मार्क 12:26-34: लूक 10:25-28) 
येशूने सदकी लोकांना अशा बोधकथा 
सांगितल्या की त्यांना वाद घालता येईना. हे परूश्यांनी 








विचारण्याचे धाडस कोणीही केले नाही. 


येशू धार्मिक पुढाऱ्यांवर टीका करतो 
(मार्क 12:38-40; लूक 11:37-52; 20:45-47) 
ळी लोकांशी शिष्यांशी 

की मग येशू लोकांशी ब त्याच्या शिष्यांशी 

बोलला, तो म्हणाला, *नियमशास्त्राचे 
शिक्षक व परूशी यांना मोशेच्या नियमशास्त्राचे 
स्पष्टीकरण करण्याचे अधिकार आहेत. "म्हणून ते 
जसे सांगतात तसे तुम्ही करा. पण ते जसे करतात 

















ऐकले. म्हणून परूश्यांनी एकत्र येऊन मसलत केली. 


स आ कय जु 
तसे करू नका. मी असे म्हणतो याचे कारण ते 





एक परूशी नियमशास्त्राचा जाणकार होता. त्या 
'परूश्याने येशूची परीक्षा पाहाबी म्हणून प्रश्‍न केला 
3६त्याने विचारले, “गुरुजी, नियमशास्त्रातील कोणती 
आज्ञा सर्वात महत्त्वाची आहे?” 

अआ्येशूने उत्तर दिले, '“प्रभु तुमचा देव याजवर 











बोलतात पण त्याप्रमाणे करत नाहीत. *बाहावयास 
फी ओझे 3... "३ ओझे लोकांच्या 
अवघड असे ओझे ते बांधतात व ते ओझे लोकांच्या 
खांद्यांवर देतात व ते स्वत: ते ओझे उचलायला एक 
बोटदेखील लावत नाहीत. 
5-३ क च अ. लोकांनी ळर 
'ते त्यांचे सर्ब चांगळे काम लोकांनी पाहावे 














प्रीति करा. तुम्ही त्याजवर पूर्ण हृदयाने, पूर्ण जिवाने, 


म्हणून करतात. ते पवित्र शास्त्र लिहिलेल्या लहान 








पूर्ण मनाने प्रीति करा.'* *ही पहिली आणि मोठी 
आज्ञा आहे. *हिच्यासारखी दुसरी एक आहे: 'जशी 
आपणावर तशी इतरांवर प्रीति करा.'* *"सर्व 


'पेट्या* मोठमोठ्या बनवितात आणि लोकांनी पाहावे 

म्हणून लांब झगे घालतात. *मेजवानीच्या ठिकाणी 
'बिशेष जागा > र 

आपल्याला विशेष मानाची जागा मिळावी असे त्यांना 











ञ 
नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांचे लिखाण या दोन 
आज्ञांवरच अवलंबून आहे." 


येशू परूश्यांना प्रश्‍न विचारतो 
(मार्क 1235-37; लूक 20:41-44) 

“म्हणून परूशी एकत्र उभे असताना, येशूने त्यांना 
प्रश्‍न केला. येशू म्हणाला, “ख्रिस्ताविषयी तुमचे 
'काय मत आहे? तो कोणाचा पुत्र आहे?” परूश्यांनी 
उत्तर दिले, “ख्रिस्त हा दाविदाचा पुत्र आहे.” “त्यावर 
येशू त्यांना म्हणाला, “मग दाविदाने त्याला प्रभु असे 
'का म्हटल? दाविदाच्या अंगी पवित्र आत्मा आला 
असता तो म्हणाला 

4$ प्रभु माझ्या प्रभूला (ख्रिस्ताला) म्हणाला 

'मी तुझे वेरी तुझे पादासन करीपर्यंत 


माझ्या उजव्या बाजूला बैस. 
स्तोत्र 110.1 

















मी ... आहे निर्गम 3:6 
प्रभू ... प्रीति करा अनुवाद 6:5. 
जशी ... करा लेबीय 19:18 


वाटते. तसेच यहूद्यांचे सभास्थानात मोक्याच्या जागी 
बसायला त्यांना फार आवडते. “बाजारातील मुख्य 
रस्त्याने जाता येता लोकांनी आपल्याला मान द्यावा 
याची त्यांना फार आवड असते आणि लोकांनी त्यांना 
'गुरुजी' म्हणावे असे त्यांना वाटते. 

&परंतु तुम्ही स्वत:ला गुरुजी म्हणवून घेऊ नका. 
तुम्ही सर्व एकमेकांचे बहीण भाऊ आहात, तुमचा 
गुरू एकच आहे. *आणि जगातील कोणालाही 'पिता' 
म्हणू नका. कारण तुमचा पिता एकच आहे व तो 
स्वर्गात आहे. '"तुम्ही स्वत:ला 'मालक' म्हणवून 
घेऊ नका. तुमचा मालक स्त्रिस्त आहे. ।'तुमच्यातील 
जो सेवक बनून तुमची सेवा करतो तो तुमच्यात 
सर्वात मोठा होय. !*जो स्वत:ला मोठा समजेल त्याला 
कमी लेखले जाईल. स्वतःला लहान समजणारा 
प्रत्येक जण मोठा गणला जाईल. !3अहो, परूश्यांनो 
आणि नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, हाय, हाय, तुम्ही 









































लहान पेट्या लहान चामडी पेट्या, ज्यात महत्त्वाची पवित्र 
वचने लिहीलेली असतात. काही यहूदी ते आपल्या कपाळवर व 
हातावर बांधून आपण फार धार्मिक आहोत हे दाखवितात. 








33 





ढोंगी आहात! तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचा रस्ता 


मत्तय 23:14-35 





शिक्षकांनो, तुम्ही दु:खी व्हाल, तुम्ही ढोंगी आहात! 





लोकांसाठी खुला ठेवीत नाहीत. तुम्ही स्वत: तर 


तुम्ही आपल्या ताटवाट्या बाहेरून घासता पुसता पण 





आत जात नाहीच पण जे आत जाण्याचा प्रयत्न 
करतात त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत. !** 


लोकांना फसवून कमावलेला फायदा आणि असंयम 
यानी त्या आतून भरल्या आहेत. *अहो परूश्यांनो, 





15$“परूश्यांनो ब नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, 
तुम्ही दु:खी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही समुद्र 
ब जमिनीवरून प्रबास करून एक तरी शिष्य मिळतो 
का ते पाहता आणि तुम्हांला तो मिळतो तेव्हा तुम्ही 











तुम्ही आंधळे आहात! अगोदर तुमची वाटी आतून 
घासा व धुवा म्हणजे ती बाहेरूनदेखील खरोखर 
साफ होईल. 


27“अहो परूश्यांनो, नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, 











त्याला तुमच्याप्रमाणे नरकपुत्रासारखे करून टाकता. 








तुम्ही दु:खी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! रंगसफेदी 





16“तुम्हांला दु:ख होईल. आंधव्व्या वाटाड्यांनो, 


न पडकी र व मक 
कलल्या कबरासारखं तुम्ही आहात. त्या बरून 





जे तुम्ही म्हणता, 'जर एखादा मंदिराच्या नावाने शपथ 





चांगल्या दिसतात पण आतून मेलेल्या माणसांच्या 





घेतो तर त्याने ती पाळलीच पाहिजे याचे बंधन 


हाडांनी भरल्या आहेत तसेच सर्व प्रकारच्या अशुद्ध 





त्याच्यावर नाही; पण जर एखादा मंदिरातील सोन्याची 


गोष्टींनी त्या भरल्या आहेत. “तुमचेही तसेच आहे. 





शपथ घेऊन बोलतो, तर त्याने ती शपथ पाळलीच 
पाहिजे.' ''तुम्ही मूर्ख आंधळे आहात. सोने आणि 


लोक तुमच्याकडे पाहतात आणि तुम्ही चांगले आहात 
असे त्यांना वाटते. पण तुम्ही आतून ढोंग व दुष्टपणा 








मंदिर यांपैकी कोणते अधिक महत्त्वाचे? मंदिर त्या 
सोन्याला पवित्र बनविते. '*आणि तुम्ही असे म्हणता, 


यांनी भरला आहात. 
29अहो, परूश्यांनो, नियमशास्त्राच्य शिक्षकांनो, 








आजर एखादा वेदीची शपथ घेतो तर त्यात काही 


तुम्ही दु:खी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही 





वावगे नाही. पण जर एखादा वेदीवरील अर्पणाची 
शपथ घेतो तर त्याने ती शपथ पाळलीच पाहिजे.' 
तुम्ही आंधळे आहात. तुम्हांला काही दिसत नाही 











संदेष्ट्यांसाठी कबरा बांधता. आणि जे लोक धार्मिक 
जीवन जगले त्यांची थडगी सजवता. **आणि तुम्ही 
म्हणता, 'जर आम्ही आमच्या वाडबडिलांच्या काळात 














ब कळत नाही! अर्पण मोठे की वेदी मोठी? वेदीमुळे 
अर्पण पवित्र होते म्हणून वेदी मोठी. "म्हणून जो 





जिवंत असतो तर त्यांना या संदेष्ट्यांना जिवे मारण्यास 
मदत केली नसती.' 3'पण ज्यांनी ज्यांनी त्यांना जिवे 








वेदीची शपथ घेतो तो त्या वेदीबरोबर त्यावरच्या 
सर्वांची शपथ घेतो. 'तसेच जो मंदिराची शपथ घेतो 
तो मंदिर व त्यात राहणाऱ्या देवाची देखील शपथ 
घेतो. *जो स्वर्गाची शपथ घेतो तो देवाच्या आसनाची 
व त्यावर बसणाऱ्याचीही शपथ घेतो. 





मारले, त्यांचेच तुम्ही वंशज आहात याचा पुरावा 
तुम्ही देता. “पुढे व्हा आणि तुमच्या वाडवडिलांनी 
केलेली क. नबी धी 
सुरू केलेली पापी कामे पूर्ण करा! 
3“ तुम्ही साप आहात. विषारी सापाची पिल्ले 
आहात! तुम्ही देवाच्या हातून सुटू शकणार नाही. 














2*“परूश्यांनो, नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, तुम्ही 


तुम्हा सर्वांना दोषी ठरविण्यात येईल. तुम्ही नरकात 





दुःखी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! तुमचे जे काही 
७ 4 > स क कर 
आहे त्याचा दशांश तुम्ही देवाला देता- पुदिना, शेप, 





जाल! मी तुम्हांला सांगतो की मी तुमच्याकडे संदेष्टे, 
ज्ञानी लोक आणि शिक्षक पाठवीत आहे. त्यांच्यातील 





जिरे यांचा देखील दंशाश देता. पण नियमशास्त्राच्या 
महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे- न्यायाने वागणे, दया 
दाखविणे व प्रामाणिकपणे वागणे हे तुम्ही पाळत 
नाही. या गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत व तसेच इतरही 
केल्या पाहिजेत. “तुम्ही आंधळे वाटाडे आहात. जो 











काहींना तुम्ही जिवे माराल. त्यांपैकी काहींना 

वधस्तंभावर ख्िळाल. त्यांच्यातील काहींना तुमच्या 

सभास्थानात मारहाण कराल. त्यांचा नगरानगरातून 

पाठलाग कराल. 
35म्हणन ज्या ग लोकांचा रश 'पथ्बीबर 

[ून ज्या चांगल्या लोकांचा वध या पृथ्वीवर 

















टप भरलेल्या अ. बाजला 
पाण्याने भरलेल्या प्याल्यातून माशी बाजूला करतो 





झाला त्या सर्वांसाठी तुम्ही दोषी ठराल. हाबेल या 





व उंटासह पाणी पिऊन टाकतो त्यांच्यासारखे तुम्ही 
आहात. **“अहो परूश्यांनो, नियमशास्त्राच्या 














'बचन 14 परूशयांनो, आणि नियमशास्त्रच्या शिक्षकांनो, तुम्ही 
दुःखी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात. तुमही विधवांची घरे लुटता 








आणि लोकांनी पाहावे म्हणून लांबलचक प्रार्थना करता, म्हणून 
तुम्हांला फार कडक शिक्षा होईल. 





चांगल्या मनुष्याच्या बधासाठी तुम्ही दोषी ठराल. 
आणि तुम्ही बरख्याचा पुत्र जखऱ्याला जिवे 
मारण्याविषयी दोषी ठराल. त्याला मंदिर आणि वेदी 
जखऱ्याच्या 


ऱझ 
च्च 
्झ 





यांच्यामध्ये मारले होते. हाबेलाच्या काळापासून ते 
जखऱ्याच्या* काळापर्यंत जे जे चांगले लोक 
मारण्यात आले, त्यांच्या बधाविषयी तुम्ही दोषी ठराल. 











मत्तय 23:36-24:24 


36मी तुम्हांला खरे सांगतो; तुम्ही लोक जिवंत असेपर्यंत 
या गोष्टी घडतील. 


यरुशलेमच्या लोकांना येशूसावध करतो 
(ळूक 1334-35) 

अ“अगे, यरुशलेमे, यरूशलेमे, तू संदेष्ट्यांना जिवे 
मारतेस. देवाने तुझ्याकडे पाठविलेल्या लोकांना 
दगडमार करतेस. कोंबडी जशी आपल्या पिल्लांना 
पंखाखाली एकवटते तसे तुझ्यातील लोकांना 
एकवटण्याचा पुष्कळ वेळा मी प्रयत्न केला, पण तू 
मला तसे करू दिले नाहीस. 3*आता तुझे घर उजाड 
होईल. मी तुला सांगतो, 'प्रभूच्या नावाने येणारा 
धन्यवादित असो.'* असे म्हणेपर्यंत तू मला पाहणार 
नाहीस.” 














मंदिराचा भावी नाश 
(मार्क 13:1-31; लूक 21:5-33) 

2 येशू मंदिरातून बाहेर निघून चालत निघाला 
होता तेव्हा त्याचे शिष्य त्याच्याकडे आले. 

कारण त्यांना त्याला मंदिराच्या इमारती दाखवायच्या 
होत्या. “प्रतिसादादाखल, तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही 

र: व्र जी 
या सर्व गोष्टी पाहता, खरे ना? आता, मी तुम्हांला 
खरे सांगतो, येथे एक दगड दुसऱ्या दगडावर राहणार 
नाही, त्यातील प्रत्येक दगड खाली टाकला जाईल.” 
अ्येशू जैतूनाच्या डोंगरावर बसला असताना, त्याचे 
शिष्य त्याच्याशी एकांतात बोलावे म्हणून आले, ते 
म्हणाले, “आम्हांला सांगा की या गोष्टी कधी होतील? 
तुम्ही परत येण्याचा आणि जगाचा शेवट होण्याचा 
जवळ ल्क क 

'काळ जवळ आला आहे हे आम्ही कोणत्या 
घटनांवरून ओळखावे?” 
“येशूने त्यांना उत्तर दिले, “सांभाळा! कोणीही 

(> 9. ञ्मी कळ वळ 
तुम्हांला फसवू नये “मी हे म्हणतो कारण असे 
डु जे जु येतील व 
पुष्कळ आहेत को जे माझ्या नावाने येतील आणि ते 
म्हणतील, 'मी ख्रिस्त आहे.' आणि ते पुष्कळ लोकांना 
'फसवितील. “तुम्ही लढायांबद्दल आणि लढायांच्या 
अफवांबद्दल ऐकाल पण त्यामुळे तुम्ही त्यांना भिऊ 
नका. या गोष्टी घडल्याच पाहिजेत, तरी इतक्यात 
शेवट जवळ येणार नाही. “होय, एक राष्ट्र दुसऱया 
राष्ट्रावर उठेल. अनेक ठिकाणी भूकंप व दुष्काळ 















































हाबेल ते जखऱ्या हिब्रु भाषेतील जुन्या करारात (पवित्र शास्त्रात) 
हे दोघे पहिल्यांदा ब शेवटी मारण्यात आलेली माणसे आहेत. 


प्रभूच्या ... असो स्तोत्र 118:26 


34 


येतील, *पण या सर्व गोष्टी म्हणजे प्रसूतीच्या कळांची 
सुरूवात अशा आहेत. 

*'लोक तुमच्याशी बाईट वागतील. तुमचा छळ 
व्हावा आणि तुम्हांला जिवे मारावे यासाठी लोक 
तुम्हांला राज्यकर्त्याच्या हाती देतील. सर्व लोक तुमचा 
द्वेष करतील. तुम्ही माझ्यावर विश्‍वास ठेवला म्हणून 
या गोष्टी तुमच्यावर ओढवतील. !"अशा वेळी बरेच 
विश्‍्वासणारे आपला विश्‍वास गमावतील. ते 
एकमेकाविरुद्ध उठतील आणि एकमेकांचा हेष 
करतील. !अनेक खोटे संदेष्टे येतील. ते लोकांना 
चुकीचे शिक्षण देतील व त्यावर विश्‍वास ठेवायला 
लावतील. !“सतत वाढणाऱ्या दुष्टाईमुळे 
अधिकाधिक विश्र्वासणाऱ्यांची प्रीति कमी कमी होत 
जाईल. 3पण जो मनुष्य शेवटपर्यंत खंबीरपणे वागेल 
तोच तारला जाईल. “सर्व जगभर देवाची सुवार्ता 
गाजविली जाईल व हे सर्व राष्ट्रातील लोकांना साक्ष 
असे होईल. आणि मग शेवट होईल. 














15“दानीएल संदेष्ट्यांने एका अमंगळ गोष्टीविषयी 

सांगितले की, जिच्यामुळे नाश ओढवेल. अशी 
अमंगळ गोष्ट ही पकित्र जागी- मंदिरामध्ये उभी 
असलेली तम्ही पाहाल.” तम्ही लोक जे हे वाचाल 
ते याचा अर्थ समजन घ्या. “त्यावेळी यहदातील 
लोकांनी डोंगरावर पळन जावे. '*जो कोणी छपरावर 
असेल त्याने घरातील सामान घेण्यासाठी उतरू नये. 
1 ध्जर > १5% ळी 

जर कोणी शेतात असेल तर त्याने आपला सदरा 
घेण्यासाठी जाऊ नये. !*त्याकाळी गर्भवती 
घेण्यासाठी परत जाऊ नये. "त्याकाळी गर्भवती 

री क आ स्त्रियांना 
असलेल्या अगर तान्ही बालके असलेल्या स्त्रियांन 
'फार कठीण जाईल! >०जेव्हा या गोष्टी होतील आणि 
रि जावे कयी ळर री थंडीचे पळस डी 

तुम्हांला पळून जावे लागेल तेव्हा थंडीचे दिवस नसावेत 
अथवा शब्बाथ दिवस नसावा यासाठी प्रार्थना करा. 
2प्कारण त्याकाळी फार पीडा येतील. जगाच्या 
आरंभापासून कधीही झाली नाही आणि पुन्हा कधी 
होणार नाही अशी पीडा त्या काळी भोगावी लागेल. 
22आणखी, देवाने ते दिवस जर थोडेच ठेवले नसते 
तर कोणीच वाचले नसते. परंतु त्याच्या 
निवडलेल्यांमुळे तो ते दिवस थोडे करील . त्या 
वेळी जर > न धक (1 
वेळी जर एखाद्याने तुम्हांला म्हटले, “पहा! ख्त्रिस्त 
येथे आहे' किंबा 'तो तेथे आहे,' तर त्याच्यावर 
विश्‍वास ठेवू नका. खोटे रित्रस्त आणि खोटे संदेष्टे 
उदयास येतील. ते महान ब आश्‍चर्यकारक चिन्हे 
'दाखवतील . देवाच्या निवडलेल्या लोकांना ते चिन्हे 
दाखवतील वब लोकांना एवढेच नव्हे तर देवाच्या 


















































35 


निवडलेल्यांना फसविण्याचा प्रयत्न करतील. ८5या 


मत्तय 24:25-25:3 





अम्नोहाच्या काळी घडले तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या 





गोष्टी होण्या अगोदरच मी तुम्हांला सावध केले 
आहे. 
26“एखादा मनुष्य तुम्हांला सांगेल , 'पाहा, मशीहा 


येण्याच्या वेळेसही होईल. *महापूर येण्याअगोदर 
लोक खातपीत होते. लोक लग्न करीत होते. लग्न 
करून देत होते. नोहा जहाजात जाईपर्यंत लोक या 








ओसाड रानात आहे.' तर तेथे जाऊ नका. किंबा 


गोष्टी करीत होते. 3*त्यांना माहीत नव्हते की काही 





जर ते म्हणाले, 'पाहा, ख्रिस्त आतल्या खोलीत लपला 
आहे,' तर त्याच्यावर विश्‍वास ठेवू नका. “मी हे 
म्हणतो कारण वीज जशी पूर्वेकडून पश्‍चिमेकडे 





तरी घडणार आहे. परंतु नंतर पूर आला आणि सर्व 
लोक मरून गेले. मनुष्याचा पुत्र आल्यावर असेच 
होईल. **दोघे जण शेतात एकत्र काम करत असतील 








चमकताना सर्वांना दिसते तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे 
येणेदेखील असेल. जेथे कोठे प्रेत असेल तेथे 
गिधाडेही असतील. 








29 “&ळानंतंर रि वळ त 
छळानंतर लगेच, असे घडेल: 

56 "३ चंद्र यी 

सूर्य अंधकारमय होईल व चंद्र प्रकाश देणार 


तर त्यातला एक जण वर घेतला जाईल आणि 
दुसरा तेथेच राहील. *!दोन स्त्रिया जात्यावर धान्य 
दळत असतील तर त्या दोघीतील एक वर घेतली 
जाईल आणि दुसरी तेथेच राहील. **म्हणून तुम्ही 
तयार असा, कारण तुम्हांला माहीत नाही की कोणत्या 
दिवशी तुमचा प्रभु येत आहे, “हे लक्षात ठेवा, चोर 

















नाही. आकाशातील तारे व नक्षत्रे गळून पडतील 
आकाशातील सर्व शक्ती डळमळतील. आकाश 
गंडाळीसारखे (> अक र जाईल $ 
गुं गुंडाळले जाईल. 

यशया 13-10, उर्भ4 





उ0 त्यावेळेला करी च न 
त्यावेळेला मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याचे चिन्ह 
आकाशात दिसेल. तेव्हा जगातील सर्व लोक शोक 
करतील. मनुष्याच्या पुत्राला सर्व जण मेघावर बसून 
व रु भे भव 
येताना पाहतील. तो महासामर्थ्य आणि वे 
यांच्यासह येईल . मनुष्याचा पुत्र तुतारीचा मोठा 
नाद करून आपले दूत पृथ्वीभोवती पाठवून देईल. 
कफ 
ते पृथ्वीच्या चारही कोपऱ्यातून, आकाशाच्या एका 
सीमेपासून दुसऱ्या सीमेपर्यंत निवडलेल्यांना गोळा 
करतील. 




















अंजिराच्या झाडापासून शिका: अंजिराच्या 
झाडाच्या फांद्या जेव्हा हिरव्या आणि कोवव्व्या 
असतात आणि पाने फुटू लागतात तेव्हा उन्हाळा 
जवळ आला हे तुम्हांला कळते. मी तुम्हांला 
ज्याविषयी सांगितले त्याबाबतीतही असेच होईल. जेव्हा 
या सर्व गोष्टी तुम्ही पाहाल तेव्हा वेळ जवळ येत 
आहे हे तुम्ही ओळखाल. मी तुम्हांला खरे सांगतो: 
या गोष्टी होत असताना आजची ही पिढी नाहीशी 
होणार नाही. सर्व जग, आकाश, पृथ्वी नाहीशी 
होतील पण माझी वचने कधीही नष्ट होणार नाहीत. 























36“पण त्या दिवसाविषयी आणि त्या घटकेविषयी 


केव्हा येईल हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते 
तर तो त्यासाठी तयारीत राहिला असता आणि त्याने 
चोराला घर फोडू दिले नसते. “*या कारणासाठी 
तुम्हीसुद्धा तयार असले पाहिजे. जेव्हा तुम्हांला अपेक्षा 
नसेल तेव्हा मनुष्याचा पुत्र येईल. 














*“ शहाणा आणि विश्‍वासू सेबक कोण बरे? 

दुसऱ्या सेबकांना वेळेवर जेवण देण्याचे काम मालक 
म, क, 
एका सेवकावर सोपवितो. हे काम करण्यासाठी 
मालक कोणाला विश्‍वासाने सांगेल? *“मालक 
क्य च द्लिले ण, प 

आल्यावर आपले दिलेले काम करीत असलेला 
- कप्पी तम्हाला सांगतो. 
सेवक खरोखर धन्य! “मी तुम्हांला : मालक 
आपल्या सर्व मालमत्तेवर त्या सेवकाची नेमणूक 
करील. **पण जर सेवक वाईट निघाला आणि आपला 
मालक लवकर घरी परत येणार नाही असे म्हणाला 
तर काय होईल? “*तो सेबक इतर सेवकांना मारहाण 
करील आणि आपल्यासारख्या लोकांबरोबर जेवण 
करील आणि दारू पिऊन मस्त होईल. $"आणि तो 
न. > वेळी 
सेबक तयारीत नसेल अशा वेळी मालक येईल. 
अमग मालक त्या सेवकाचे तुकडे करील. त्या 
सेबकाला मालक ढोंगी लोकांबरोबर राहायला 
'पाठबील. आणि त्या ठिकाणी रडणे वब दात खाणे 
चालेल. 






































दहा कुमारिकांची बोधकथा 
2 “त्या दिवसांत स्वर्गाचे राज्य दहा 
कुमारिकांसारखे असेल, त्यांनी त्यांचे दिवे 








कोणालाही माहीत नाही, स्वर्गातील देबदूतांनाही नाही, 
किंवा खुद्द पुत्रालाही नाही. फक्त पिताच हे जाणतो. 





घेतले व वराला भेटण्यास गेल्या. त्या दहा मुलींपैकी 
पाच मूर्ख होत्या आणि पाच शहाण्या होत्या. "मूर्ख 


मत्तय 25:4-29 





मुलींनी आपले दिवे घेतले, पण दिव्यासाठी तेल 


36 





19६बराच काळ लोटल्यानंतर त्या नोकरांचा 





घेतले नाही. *शहाण्या मुलींनी दिव्याबरोबर तेलही 


मालक आला व त्याने त्यांचा हिशेब घ्यायला सुरुवात 





घेतले. शबराला उशीर झाल्याने सर्वच मुलींना डुलक्या 
लागल्या व त्या झोपी गेल्या. 

6“मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, “वर येत 
आहे! बाहेर जाऊन त्याला भेटा!' 








केली. 2१ज्याला पाच थैल्या रुपये मिळाले होते, त्याने 
मालकाकडे रुपयाच्या आणखी पाच थेल्या आणून 
दिल्या, तो म्हणाला, 'मालक, तुम्ही दिलेल्या रुपयांवर 
मी आणखी पाच थैल्या रुपये मिळविले .' त्याचा 











7“सर्व मुली जाग्या झाल्या आणि त्यांनी आपले 


मालक म्हणाला, “शाब्बास, चांगल्या आणि इमानी 








दिवे तयार केले. *पण मूर्ख मुली, हुशार मुलींना 
म्हणाल्या, 'तुमच्यातील काही तेल आम्हांला द्या. 
क द्वि पे 1 
आमचे दिवे विझत आहेत. 
»पण उत्तरादाखल हुशार मुली म्हणाल्या, 'नाही, 
आम्ही तुम्हांला काहीच देऊ शकत नाही, नाही तर 














दासा, त्‌ भरंवसा ठेवण्यायोग्य नोकर आहेस. त्या 
थोड्या पेशांचा त्‌ चांगला बापर केलास म्हणून मी 
पुष्कळांवर तुझी नेमणूक करीन. आत जा आणि 
आपल्या मालकाच्या आनंदात सहभागी हो! 

22“नंतर ज्या मनुष्याला रुपयांच्या दोन थेल्या 

















तुम्हांला ब आम्हांलाही पुरणार नाही. त्याऐबजी तेल 





मिळाल्या होत्या, तो मालकाकडे आला आणि 





विकणाऱ्याकडे जा आणि आपणांसाठी तेल विकत 
अणा.' 





म्हणाला, 'मालक, तुम्ही मला रुपयांच्या दोन थैल्या 
दिल्या होत्या त्यापासून मी आणखी दोन थेल्या 





10“पाच मूर्ख मुली तेल विकत घ्यायला निघाल्या 
तेव्हा बर आला. तेव्हा ज्या मुली तयार होत्या त्या 
मेजवबानीसाठी त्याच्याबरोबर आत गेल्या. मग दार 
बंद झाले. 

॥*शेबवटी उरलेल्या पाच मुली आल्या आणि 
म्हणाल्या, 'महाराज! महाराज! दार उघडा!' *“पण 
तो त्यांना उत्तरादाखल म्हणाला, 'मी तुम्हांला खरे 
सांगतो: मी तुम्हांला ओळखत नाही!' “म्हणून नेहमी 




















कमाविल्या.' 
23"मालक म्हणाला, चांगल्या आणि इमानी । 
मालक म्हणाला, 'चांगल्या आणि इमानी दासा! 

तू थोड्या पैशाविषयी इमानीपणे वागलास, म्हणून मी 
तुझी आणखी पुष्कळशा गोष्टींवर नेमणूक करीन. 
आत जा आणि आपल्या मालकाच्या आनंदात 
सहभागी हो!' 























24नंतर ज्याला रुपयाची एक थैली मिळाली होती 








तयार असा. कारण मनुष्याचा पुत्र कधी येणार तो 
दिवस व ती वेळ तुम्हांला माहीत नाही. 





'तीन नोकरांची बोधकथा 
(ळूक 19:11-27) 

14“स्वर्गाचे राज्य अशा मनुष्यासारखे आहे, जो 
प्रबासाला जाण्याअगोदर आपल्या नोकरांना बोलावून 
आपल्या मालमत्तेवर लक्ष देण्यास सांगणाऱ्या 
मनुष्यासारखे स्वर्गाचे राज्य आहे. !त्याच्यांतील 
एकाला त्याने पाच थेल्या रुपये दिले. दुसऱ्याला 
त्याने दोन थेल्या रुपये दिले आणि तिसऱ्याला त्याने 
एक थैली रुपये दिले. प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या 
कुवतीप्रमाणे त्याने पैसे दिले. मग तो आपल्या 
प्रबासाला गेला. !५ज्याला पाच थेल्या रुपये दिले होते 
त्याने त्याप्रमाणे काम करायला सुरुवात केली आणि 
आणखी पाच थेल्या रुपये त्याने मिळविले. 
1ग्त्याचप्रमाणे, ज्याला दोन थेल्या रुपये मिळाले होते 
त्याने आणखी दोन थेल्या रुपये कमविले. 'भ्पण 
ज्याला एक थैली मिळाली होती, त्याने जमिनीत 
'एक खड्डा खोदला आणि मालकाचे पैसे त्यात लपविले. 


















































तो मालकाकडे आला व म्हणाला, 'मालक, मला 
माहीत होते की आपण एक करड्या शिस्तीचे मनुष्य 
आहात. जेथे पेरणी केली नाही तेथे तुम्ही कापणी 
करता आणि जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेता 
25मला आपली भीति होती. म्हणून मी जाऊन तुमच्या 
रुपयाची थेली जमिनीत लपवून ठेवली. हे घ्या! हे 
तुमचेच आहेत! 











26“मालकाने उत्तर दिले, 'अरे बाईट आणि 
आळशी नोकरा! मी जेथे पेरणी केली नाही तेथे 
कापणी करतो आणि जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक 
घेतो, हे तुला माहीत होते. “तर तू माझे पेसे पेढीत 
> होतेस रक 
वायचे होतेस म्हणजे मी घरी आल्यावर मला 
व्याजासहित ७- मिळाले के 
जासहित पेसे मिळाले असते. 


०५ शु» 


र 





28“म्हणन मालकाने दुसऱ्या नोकरांना सांगितले 
'याच्याजबळची रुपयांची थेली घ्या आणि 
ज्याच्याजवळ रुपयांच्या दहा थेल्या आहेत त्याला 
द्या. *कारण आपल्याकडे जे आहे, त्याचा वापर 
'करणाऱ्याला आणखी देण्यात येईल, आणि त्याला 





1) 








37 


त्याच्या गरजेपेक्षा जास्त मिळेल. पण जो 
आपल्याजवळ असलेल्याचा उपयोग करीत नाही 





मत्तय 25:30-26:8 


अनंतकाळच्या अग्नीत जा. हा अग्नी सैतान व त्याच्या 
दूतांसाठी तयार केला आहे. “ही तुमची शिक्षा आहे 





त्याच्याजबळ जे र "_ डं त्याजपासन 
त्याच्याजबळ जे काही असेल ते स्व जूर 





कारण मी भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला 





काढून घेण्यात येईल.' **नंतर मालक म्हणाला, 'त्या 
निकामी नोकराला बाहेरच्या अंधारात घालवून द्या. 
तेथे रडणे ब दात खाणे चालेल.' 








मनुष्याचा पुत्र सर्वांचा न्याय करील 
अ*मनुष्याचा पुत्र जेव्हा स्वर्गीय गौरवाने 
नुः पुत्र जेव्हा त्याच्या स्व रवाने 
> र क येईल ळर 
आपल्या देवदूतांसह येईल तेव्हा तो त्याच्या गौरवी 
आसनावर बसेल. 32मग सर्व राष्टे त्याच्यासमोर एकत्र 
जमतील. त्यांना तो एकमेकांपासून विभक्त करील. 
ज्याप्रमाणे 3 क आ पह नि वेगळी 
ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढरे शेरडांपासून वेगळी करतो. 
33तो मेंढरांना आपल्या उजबीकडे बसवील पण 
क क डाबीकडे 
शेरडांना तो डावीकडे बसबील. 








३$*मग राजा जे त्याच्या उजबीकडे आहेत त्यांना 
म्हणेल, 'या, जे तुम्ही माझ्या पित्याचे आशीर्वादित 
आहात! जे तुमच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे 
वतनदार व्हा. हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तयार 
केले आहे. हे तुमचे राज्य आहे कारण जेव्हा मी 
भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिले. मी 
तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास दिले. मी 
प्रवासी असता तुम्ही माझा पाहुणचार केलात *मी 
'कपड्यांशिवाय होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे दिलेत. 
मी आजारी होतो, तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतलीत. 
मी तुरूंगात होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे समाचारासाठी 
आलात.' 









































3*मग जे नीतिमान आहेत ते उत्तर देतील, 'प्रभु 
आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला पाहिला 
आणि तुला खायला आणि प्यायला दिले? 3$आम्ही 
तुला प्रवासी म्हणून कधी पाहिले आणि तुझा पाहुणचार 
केला? किंवा आम्ही तुला केव्हा उघडे पाहिले व 
कपडे दिले? *आणि तू आजारी असताना आम्ही 
तुला कधी भेटायला आलो? किंबा तुरूंगात असताना 
कधी तुझ्या समाचारास आलो?' 


























4*१मग राजा त्यांना उत्तर देईल, 'मी तुम्हांला खरे 
सांगतो: येथे असलेल्या माझ्या बांधबातील अगदी 








दिले नाही, मी तहानेला होतो पण तुम्ही मला काही 
प्यावयास दिले नाही. “मी प्रवासी असता माझा 
पाहुणचार केला नाही. मी वस्त्रहीन होतो, पण तुम्ही 
मला कपडे दिले नाहीत. मी आजारी आणि तुरूंगात 
होतो पण तुम्ही माझी काळजी घेतली नाही.' 











44“मग ते लोक सुद्धा त्याला उत्तर देतील, 'प्रभु 
आम्ही कधी तुला उपाशी अगर तहानेले पाहिले 
किंवा प्रवासी म्हणून कधी पाहिल? किंवा वस्त्रहीन, 
आजारी किंबा तुरुंगात कधी पाहिले आणि तुला 
मदत केली नाही?' 











*5“मग राजा त्यांना उत्तर देईल, 'मी तुम्हांला खरे 
सांगतो: माझ्या अनुयायातील लहानातील लहानाला 
'काही करण्याचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही नाकारले, तेव्हा 
तेव्हा ते तुम्ही मला करण्याचे नाकारले.' **मग ते 
अनीतिमान लोक अनंतकाळच्या शिक्षेसाठी जातील, 
'पण नीतिमान अनंतकाळच्या जीबनासाठी जातील .” 

















यहूदी पुढारी येशूला जिवे मारण्याचा कट करतात 
(मार्क 14:1-2; लूक 22-1-2; योहान 11:45-53) 

2 येशूने या सर्ब बोधकथा सांगण्याचे 
संपविल्यानंतर तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, 
2“परवा वल्हांडणाचा सण आहे हे तुम्हांला माहीत 
आहे. आणि मनुष्याचा पुत्र वधस्तंभावर खिळून जिवे 
मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती धरून दिला जाईल.” 
अमग मुख्य याजक आणि लोकांचे वडील, प्रमुख 
याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे नाव कयफा 
होते. *सभेत त्यांनी धूर्तपणे येशूला अटक करण्याचा 
आणि जिवे मारण्याचा कट केला. तरीही ते म्हणत 


होते, “वल्हांडण सणाच्या दिवसात आपण येशूला 
धरू शकणार नाही, कारण लोकांमध्ये दंगा होईल.” 














एक स्त्री काही तरी विशेष करते 
(मार्क 14:3-9; योहान 12:7-8) 
ध्येशू बेथानीमध्ये होता. तो शिमोन कुष्ठ रोग्याच्या 
घरात होता. "येशू तेथे असताना एक बाई त्याच्याकडे 











लहानातील एकाला तुम्ही केले, तर ते तुम्ही मलाच 


जा 





आली. उंची अत्तराने भरलेली अलाबास्त्र कुपी 





केले.' *'मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हणेल, 
माझ्यापासून दूर जा, तुम्ही शापित आहात, 


तिच्याजवळ होती. येशू जेवत असता ही कुपी त्या 
बाईने त्याच्या डोब्याबर ओतली. *त्या बाईला हे 





मत्तय 26:9-33 


38 





करताना शिष्यांनी पाहिले, तेव्हा त्यांना राग आला. 

शिष्य विचारू लागले, “या अत्तराचा असा नाश का 

व्हावा? *ते पुष्कळ पैशांना विकता आले असते 
"> १७% गोरगरिबांना कळ कर 0 १3 

आणि ते पेसे गोरगरिबांना देता आले असते. 

1्येशूला ते काय म्हणत आहेत हे माहीत होते, 





जण त्याला विचारू लागला, “तो मी नाही ना प्रभु?” 
23मग येशूने उत्तर दिले, “जो माझ्याबरोबर ताटात 
हात घालतो तोच माझा विश्‍वासघात करील. जसे 
मनुष्याच्या पुत्राविषयी पवित्र शास्त्रात लिहिल आहे, 
तसा मनुष्याच्या पुत्राचा शेवट होईल, पण जो त्याचा 











त्याने त्यांना विचारले, “तुम्ही त्या बाईला का त्रास 


विश्‍वासघात करील त्याच्याविषयी मला दु:ख वाटते! 








र तिने क हळ > पवी 
देत आहा? तिने माझ्यासाठी फार चांगले काम केले 
आहे. ''गरीब लोक तुमच्याबरोबर नेहमीच असतील 
पण मी तुमच्याबरोबर नेहमी असणार नाही. थ्या 











तो जर जन्मला नसता तर त्याच्यासाठी ते बरे झाले 
11 


असते 
25मग यहदा, जो त्याचा विश्‍वासघात करणार 





बाईने माझ्या शरीरावर हे अत्तर ओतले. मला 
पुरण्याच्या वेळेची तयारी तिने केली. !"मी तुम्हांला 
खरे सांगतो, सर्ब जगातील लोकांना सुवार्ता सांगितली 
जाईल आणि जेथे सुवार्ता सांगण्यात येईल तेथे या 
बाईने जे केले त्याचे वर्णन तिची आठवण म्हणून 
करण्यात येईल.” 


यहूदा येशूचा शत्रु होतो 
(याक 14:70-117; लूक 22:3-6) 

14बारा शिष्यांपैकी एक यहदा इस्कार्योत मुख्य 
याजकांकडे गेला. !*यहदा म्हणाला, “मी येशूला धरून 
तुमच्या हाती दिले तर तुम्ही मला काय द्याल? 
तेव्हा त्यांनी त्याला चांदीची तीस नाणी दिली. 
*6तेव्हापासून यहूदा येशूला धरून देण्याच्या संधीची 
वाट पाहू लागला. 




















येशू वल्हांडण सणाचे भोजन खातो 
(मार्क 14:21-22; लूक 2257-14, 21-23; योहान 13:21-30) 
1य्बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशी 
येशूचे शिष्य त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, “वल्हांडण 
सणाच्या जेवणाची सर्व तयारी आम्ही करणार आहोत. 
वल्हांडण सणाचे जेबण कोठे करावे अशी तुमची 
इच्छा आहे?” 
श्येशू म्हणाला, “ज्याला मी ओळखतो अशा त्या 
माणसाकडे खेड्यात जा आणि त्याला म्हणा, 'गुरुजी 
म्हणतात : माझी वेळ जबळ आली आहे. तुझ्या घरी 
मी माझ्या शिष्यांसह वल्हांडण सण साजरा करणार 
आहे." 'श्येशूने जे सांगितले होते ते त्याच्या शिष्यांनी 
केले आणि त्यांनी बल्हांडण सणाचे जेवण तयार 
केले. 
2१संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या 
शिष्यांबरोबर मेजाशी जेवावयास बसला. 2'जेबण 
करीत असता येश॒ म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो: 
तुमच्यापैकी एक जण माझा विश्‍वासघात करील.” 





























होता, तो येशूकडे वळून म्हणाला, “तो मी आहे का, 

गुरूजी?" येशू त्याला म्हणाला, “तू म्हणालास, तसेच 
हळ म्हणजे तच पळ ११ 

आहे ( होय तो तूच आहेस.) 





प्रभुभोजन 
(मार्क 14. '22-26, लूक 22.15-20, ॥ कारिथकरांस 11 23-25) 
26ते जेबण करीत असताना येशने भाकर घेतली 
तिच्याबद्दल देवाचे उपकार मानले. आणि ती मोडली 
त्याने ती भाकर आपल्या शिष्यांना दिली. तो म्हणाला, 
हे की वक क ११ 
हे घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे. 
2स्नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल 
देवाचे उपकार मानले आणि तो शिष्यांना दिला. 
क (1 सर्वांनी कर 
येशू म्हणाला, “तुम्ही सर्वांनी यातील प्यावे. कारण 
क प ह: र ७७ ध) भ्हे > 
हे माझे रक्त आहे, “हे नवा करार प्रस्थापित करते. 
ते पुष्कळ लोकांकरिता ओतले जात आहे. यासाठी 
को त्यांच्या पापांची क्षमा व्हावी. “मी तुम्हांला सांगतो: 
माझ्या पित्याच्या राज्यात आपण सर्व एकत्र येईपर्यंत 
मी नवा द्राक्षारस पिणार नाही.” 
३१मग त्यांनी डू च गाईले * क 
मग त्यांनी बल्हांडणाचे गीत गाईले. नंतर ते 
जैतनाच्या डोंगरावर 32 आ 
तूनाच्या डोंगरावर निघून गेले . 





























येशू म्हणतो त्याचे शिष्य त्याला सोडून जातील 
(मार्क 14:27-31; लूक 22:31-34/ योहान 13:36-38) 
का सांगितले "3 ६६ आज तमच्या 
येशूने सांगितले, “आज रात्रीच तुमच्या मनात 
माझ्याविषयी शंकाकुशंका येतील आणि माझ्यावरील 
तुमचा विश्‍वास उडेल. पवित्र शास्त्रात असे लिहिले 
ह्य 
आह: 





“मी मेंढपाळाचा बध करीन, कळपातील 
मेंढरांची दाणादाण होईल."  जखऱ्या 137 


3श्पण मी मरणातन उठल्यानंतर, तुमच्या अगोदर 
गालीलात जाईन.” "उत्तर देताना पेत्र म्हणाला, “इतर 
सर्वांचा जरी तुमच्याविषयी गोंधळ झाला तरी माझा 











ते खूप दु:खी झाले आणि त्यांच्यातील प्रत्येक 


कधीही होणार नाही!” 


39 





अ्येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खरे सांगतो: तू 


मला ओळखत नाहीस असे आज रात्री कोंबडा 
आरवण्यापूर्वी तू तीन वेळा म्हणशील.” अपेत्र 
म्हणाला, “तुम्हांला ओळखीत नाही असे मी कधीही 
म्हणणार नाही. मग मला तुमच्याबरोबर मरावे लागले 











मत्तय 26:34-57 





'हाती धरून दिला जाण्याची वेळ आली आहे. *“उठा! 
आपल्याला निघालेच पाहिजे. हा पाहा, मला धरून 
शत्रूंच्या हाती देणारा येत आहे.” 


येशूला अटक होते 





तरी हरकत नाही.” आणि इतर शिष्यसुद्धा असेच 
म्हणाले 

येशूएकटाच प्रार्थना करतो 

(मार्क 14:32-42; लूक 22:39-46) 

नंतर गेथशेमाने नावाच्या जागी येशू आपल्या 
शिष्यांसह गेला. येशू त्यांना म्हणाला, “मी थोडा पुढे 
जाऊन प्रार्थना करीपर्यंत येथेच थांबा.” /श्येशूने पेत्र 
आणि दोन जब्दीचे पुत्र यांना आपल्याबरोबर यायला 
सांगितले. यानंतर येशू मनातून फार दुःखी व व्याकूळ 
होऊ लागला. **येशू पेत्राला ब जब्दीच्या दोघा पुत्रांना 
म्हणाला, “माझे दु:ख मला इतके झाले आहे की, ते 
मला मारून टाकील. येथे थांबा ब माझ्याबरोबर 
जागे राहा.” 

3तो थोडे अंतर पुढे गेला आणि जमिनीवर 
ओणवून प्रार्थना करू लागला, “हे माझ्या पित्या 
शक्‍य झाले तर हा दु:खाचा प्याला माझ्यापुढून जाऊ 
दे, तथापि, माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या 
इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” **मग तो शिष्यांकडे परत गेला 
तेव्हा ते झोपी गेले आहेत असे त्याला आढळले. 
येशू पेत्राला म्हणाला, “तुम्हा लोकांना माझ्याबरोबर 
एखादा तासही जागे राहता येत नाही काय? “आपण 
परीक्षेत पडू नये म्हणून जागे राहा. आणि प्रार्थना 
करीत राहा. यासाठी की तुम्ही मोहात पडू नये. जे 
योग्य आहे ते तुमचा आत्मा करू इच्छितो, पण 
तुमचे शरीर अशक्त आहे.” 

“नंतर दुसऱ्यांदा जाऊन येशू प्रार्थना करू 
लागला, “हे माझ्या पित्या, जर दु:खाचा हा प्याला 
पिणे मला अटळच आहे तर तुझी इच्छा असेल तसे 
होवो.” 

*अनंतर येशू शिष्यांकडे परत गेला तेव्हा त्याला 
आढळून आले की, त्यांचे डोळे जड झाले होते व ते 
झोपी गेले आहेत कारण जागे राहणे त्यांना शक्‍य 
होत नव्हते. “*नंतर येशू शिष्यांना पुन्हा सोडून तसाच 
पुढे गेला आणि त्तयाने प्रार्थना केली. तिसऱ्या वेळी 
प्रार्थना करताना त्याने पुन्हा हेच शब्द उच्चारले. 
“यानंतर येशू परत शिष्यांकडे गेला आणि त्यांना 
म्हणाला, “तुम्ही अजून झोप आणि विश्रांतिच घेत 
आहात का? ऐका! मनुष्याचा पुत्र पापी लोकांच्या 



























































(मार्क 14:43-50; लूक 22:47-53; योहान 16:3-12) 

4स्येशू हे बोळत असतानाच बारा जणांपैकी एक 
जो यहूदा, तो तेथे आला. त्याच्याबरोबर बरेच लोक 
होते. मुख्य याजक, लोकांचे बडीलजन यांनी त्यांना 
पाठविले होते. ते लोक तलवारी व सोटे घेऊन 
आले होते. “*येशला विश्वासघाताने धरून लोकांच्या 
हाती देणारा यहदा याने हाच येशू आहे याविषयी एक 
खण सांगितली होती. यहदा म्हणाला ल्ला, 'ज्या मनुष्याचे 
मी चुंबन घेईन तोच येश होय; त्याला तुम्ही धरा 

4*शमग यहदा येशकडे गेला आणि म्हणाला, 

'गुरुजी,” आणि यहदाने येशचे चुंबन घेतले 

$्येशू त्याला म्हणाला, “मित्रा, जे करण्यास 
आलास ते कर!” मग ते येशकडे आले. त्यांनी 
येशूबर हात टाकले व त्याला धरले. 'हे झाल्यावर 
येशूबरोबर असलेल्या एका अनुयायाने तलवारीला 
“हात घातला आणि ती उपसली. त्याने प्रमुख 
याजकाच्या नोकराचा कान कापला. 

येशू त्या मनुष्याला म्हणाला, “तू आपली तलवार 
म्यानात ठेव. जे तलवारीचा वापर करतात ते 
'तलवारीनेच मरतात. मी माझ्या पित्याला सांगितले 
तर तो देवदू्तांच्या बारापेक्षा अधिक पलटणी पाठवील, 
हे तुम्हांला कळत नाही काय? “परंतु हे अशाच 
रीतीने झाले पाहिजे असा पवित्र शास्त्रात जो लेख 
आहे तो कसा काय पूर्ण होईल?" 

ञ्यानंतर येश सर्ब लोकसमुदायाला म्हणाला 
“जसा मी कोणी गुन्हेगार आहे, अशा रीतीने तुम्ही 
तलवारी व सोटे हाती घेऊन मला धरायला माझ्यावर 
चाल करून आला काय? मी दररोज मंदिरात शिक्षण 
देत असता तुम्ही मला धरले नाही. “परंतु या सर्व 
गोष्टी अशासाठी झाल्या आहेत की, संदेष्ट्यांनी जे 
लिहिले होते ते पूर्ण व्हावे.” नंतर येशूचे सर्व शिष्य 
त्याला सोडून पळून गेले. 















































यहूदी पुढाऱ्यांपुढे येशू 
(मार्क 14:53-65; लूक 22:54-55, 63-71; 
योहान 186:13-74, 19-24) 
उप्त्या लोकांनी येशूला धरले, त्यांनी त्याला प्रमुख 


“> वळ गह 


याजक कयफा याच्या घरी नेले. तेथे नियमशास्त्राचे 








मत्तय 26:58-27:6 


शिक्षक आणि वडीलजन एकत्र जमले होते. $पेत्र 
'काही अंतर ठेवून येशूच्या मागे चालला होता. पेत्र 
येशूच्या मागे मुख्य याजकाच्या आवारापर्यंत गेला 
आणि काय होते ते पाहण्यासाठी नोकरांसोबत बसला. 

श्येशूला मरणदंड द्यावा म्हणून मुख्य याजक 
आणि सर्व यहदी सभा त्याच्याविरुद्ध काही खोटे 
दोषारोप करता येईल काय याचा प्रयत्न करू लागले. 














40 





70पण पेत्राने सर्वांसमोर ते नाकारले. तो म्हणाला, 
“त्‌ काय म्हणतेस ते मला माहीत नाही!” 7'मग तो 
अंगणातून निघून फाटकापाशी गेला. फाटकाजवळ 
दुसऱ्या एका दासीने त्याला पाहिले. ती तेथे असलेल्या 
लोकांना म्हणाली, “नासरे थकर येशूबरोबर हा 
होता.” 


7्भ्पुन्हा पे घेऊन ये ऱ 
पु एकदा पंत्र शपथ न यशूल 

















खोटी साक्ष देणारे लोक सापडतात काय याचा शोध 
घेऊ लागले. ५१पुष्कळ लोक पुढे आले आणि 


नाकारतांना, म्हणाला, “मी त्याला ओळखत नाही!" 
73क्राही क्षणानंतर तेथे असलेले लोक पेत्राकडे 





येशविरुद्ध साक्ष देऊ लागले. परंतु येशला जिवे 





वळाले आणि त्याला म्हणाले, “तू खरोखर येशूच्या 





मारण्याचे काहीही कारण यहदी सभेला सापडेना 


शिष्यांपैकी एक आहेस, हे आम्हांला माहीत आहे. 





शेवटी दोन माणसे पुढे आली, ती म्हण लागली 
1“हा मनुष्य असे म्हणाला की, देवाचे मंदिर मी 





भक रि 23 कही 

तुझ्या बोलण्यावरून हे आम्हांला स्पष्ट दिसून येते. 
7“मग देऊ (क जोराने कळे प 
मग तो स्वत:ला शाप देऊ लागला. तो जोराने 








पाडू शकतो आणि ते तीन दिवसात पुन्हा बांधू शकतो. 
“तेव्हा प्रमुख याजक उठून येशूला म्हणाला, “हे 


म्हणाला, “मी देवाशपथ सांगतो, येशू हा मनुष्य कोण 
आहे हे मला माहीत नाही!” पेत्र असे म्हणाला तोच 





लोक तुझ्याविरूद्ध साक्ष देत आहेत, तुझ्याविरुद्ध जे 
आरोप आहेत, त्याविषयी तुला काही सांगायचे आहे 


कोंबडा आरवला. "नंतर येशू काय म्हणाला होता 
हे पेत्राला आठवले, “कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू मला 





का? हे सर्व खरे सांगत आहेत काय?" "पण येशूने 
काहीच उत्तर दिले नाही. परत एकदा प्रमुख याजक 
येशूला म्हणाला, “जिवंत देवाच्या नावाची शपथ. 














मी तुला बजावून सांगतो की खरे काय ते तू सांग! तू 


देवाचा पुत्र रित्रस्त आहेस काय?” 

“येशू त्यांना म्हणाला, 
म्हणालास. तरी मी तुम्हांला सांगतो: ह्यापुढे मनुष्याच्या 
पुत्राला तुम्ही ढगातून येताना पाहाल व त्याला देवाच्या 
उजवीकडे बसलेले पाहाल.” 








“होय, मी आहे. जसे तू 


तीन वेळा नाकारशील.” यानंतर पेत्र तेथून बाहेर 
निघून गेला आणि दु:खातिशयाने रडला. 


येशूला राज्यपाल पिलाताकडे नेतात 
(मार्क 15:1, लूक 23:1-2; योहान 16:26-32) 
2 ग जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सर्व मुख्य याजक 
व वडीलजन यांनी येशूविरुद्ध कट केला. 
आणि कशा प्रकारे येशूला ठार मारायचे याचा निचार 
केला. (त्यांनी येशूला साखळदंडानी बांधून दूर नेले 

















&जेव्हा प्रमुख याजकाने हे ऐकले, तेव्हा तो फार 
संतापला. आपले कपडे फाडून तो म्हणाला, “याने 
देवाविरुद्ध दुर्भाषण केले आहे! आम्हांला आणखी 
साक्षीदारांची गरज राहिली नाही. ह्याला देवाची निंदा 
करताना तुम्ही ऐकले! तुम्हांला काय वाटते?” 

यहद्यांनी उत्तर दिले, “तो अपराधी आहे आणि 
त्याला मेलेच पाहिजे. 

"तेव्हा ते त्याच्यावर थुंकले, त्यांनी त्याला मारले. 
दुसऱ्यांनी चपराका मारल्या. ते म्हणाले, “ख्रिस्ता 
आमच्यासाठी भविष्य सांग! तुला कोणी मारल?” 


























आपणयेशूला ओळखतो हे सांगायला पेत्र घाबरतो 


(मार्क 14:66-72; लूक 22:56-62) योहान 16:75-16, 25-27) 


ब राज्यपाल पिलाताच्या स्वाधीन केले. 


यहूदाची आत्महत्या 
(अषितांची कृत्यें 1:716-79) 
3त्याच वेळेला, यहदा, जो येशचा विश्‍वासघात 
'करून त्याला पकडून देण्यास कारणीभत होता, त्याने 
पाहिले कौ, त्यांनी येशूला जिवे मारण्याचे ठरविले 
कट. क र” जे 2 बळही होते वस 
आहे, तेव्हा त्याने जे केले होते त्याचे त्याला वाईट 
वाटले. म्हणून त्याने चांदीची तीस नाणी घेऊन मुख्य 
याजक व बडिलांना परत दिली. “तो म्हणाला, “मी 
क बी द प जिवे 
पाप केले आहे, मी एका निष्पाप मनुष्याला जिवे 
मारण्यासाठी तुमच्या हाती दिले.” 
यहदी पुढाऱ्यांनी उत्तर दिले, “आम्हांला त्याचे 























€श्र्यावेळी पेत्र वाड्याच्या अंगणात बसला होता. 

याजकाच्या दासीपैंकी क न्य 

प्रमुख याजकाच्या दासीपेकी एक दासी पेत्राकडे 

आली. ती म्हणाली, “तू सुद्धा गालीलच्या येशूबरोबर 
होतास.” 


काय? तो तुझा प्रश्‍न आहे! 

तेव्हा यहदाने ती चांदीची नाणी मंदिरात फेकून 
दिली आणि तो गेला. मग बाहेर जाऊन त्याने स्वत:ला 
गळफास लावून घेतला. “मुख्य याजकांनी चांदीची 











वा 


0 ऱ्ह क्म. कळ 


ती तीस नाणी घेतली आणि ते म्हणाल, “हे पेसे 
मंदिराच्या खजिन्यात ठेवता येणार नाहीत. हे आमच्या 
नियमाविरुद्ध आहे, कारण ते पैसे कोणाला तरी 











मत्तय 27:7-28 





दिले होते हे पिलाताच्या ध्यानी आले. !*न्यायासनावर 
बसला असता पिलात हे बोलला. तो तेथे बसलेला 
असतानाच त्याच्या पत्नीने त्याला एक निरोप 











जिवे मारण्यासाठी दिले होते.” “म्हणून त्यांनी त्या 
पैशांनी कुंभाराचे शेत नावाची जागा विकत घेण्याचे 
ठरविले. यरुशलेमला भेट देण्यासाठी येणाऱ्या 








पाठविला. तो निरोप असा होता: “या मनुष्याविषयी 
सावध राहा; कारण तो दोषी नाही. त्याच्याविषयी 
स्वप्न पडल्यामुळे मला आज दिवसभर फार दुःख 











माणसांना मरण आले तर त्यांना पुरण्यासाठी त्या 


व वरी क 2१्घण 'पिलाताने 
सहन करावे लागले आहे.” *१पण पिलाताने बरब्बाला 





शेताचा उपयोग करता येईल. *त्यामुळे आजही त्या 


सोडून द्यावे व येशूला जिवे मारावे अशी मागणी 








जागेला 'रक्ताचे शेत' असे म्हणतात. *अशा रीतीने 
यिर्मया संदेष्ट्याचे बोल खरे ठरले. ते असे. 

“त्यांनी चांदीची तीस नाणी घेतली हे पैसे यहदी 
लोकांनी त्याच्या (येशच्या) जिवाचे मोल म्हणून 














लोकांनी करावी म्हणून मुख्य याजकांनी ब बडील 
जनांनी लोकसमुदायाचे मन वळविले. 

शपिलात म्हणाला, “माझ्यासमोर बरब्बा व येशू 
दोघेही आहेत. मी तुमच्यासाठी कोणाला सोडून द्यावे 














देण्याचे ठरविले. !"मला प्रभु परमेश्वराने आज्ञा 


अशी तुमची इच्छा आहे?" लोकांनी उत्तर दिले, 








दिल्यानुसार चांदीच्या त्या तीस नाण्यांनी त्यांनी 
कुंभाराचे शेत विकत घेतले."* 





राज्यपाल पिलात येशूला प्रश्‍न क्चारतो 
(मार्क 15:2-5; लूक 23:3-5; योहान 16:33-38) 
॥राज्यपाल पिलातापुढे येशू उभा राहिला तेव्हा 





पिलाताने त्याला प्रश्‍न विचारले. तो म्हणाला, “तू 


यहद्यांचा राजा आहेस काय?” येशने उत्तर दिले, 
'होय, मी आहे, जसे तुम्ही म्हणता.” !*पण जेव्हा 
मुख्य याजकांनी ब बडिलांनी त्याच्यावर दोषारोप 
केले, तेव्हा तो गप्प बसला. !3म्हणन पिलात येशला 
म्हणाला, “हे लोक तुझ्यावर जो दोषारोप ठेवीत 
आहेत तो तू ऐकत आहेस ना? तर मग तू का उत्तर 
देत नाहीस?” !*परंतु येशूने पिलाताला काहीही 
उत्तर दिले नाही. आणि पिलात आश्‍चर्यचक्रित झाला. 














येशूला मुक्त करण्याचा पिलाताचा अयशस्वी प्रयत्न 

(मार्क 15:6-15; लूक 23:13-25; योहान 16:39-79:16) 
15वल्हांडण सणानिमित्त दरवर्षी लोकसमुदायासाठी 
तुरुंगातन एकाला सोडण्याची प्रथा होती. “त्या 
बिशिष्ट वेळेला तेथे एक कुप्रसिद्ध केदी होता. त्याचे 
नाव बरब्बा* होते. “म्हणून जेव्हा लोक जमले, 
तेव्हा पिलाताने त्यांना विचारले, “तुमच्यासाठी मी 
'कोणाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे? कुविख्यात 
बरब्बाला की ज्याला ख्रिस्त म्हणतात त्या येशूला?" 
1*लोकांनी इर्षेला पेटून येशूला पिलाताच्या हाती 
































त्यांनी ... घेतले जखऱ्या 11:12-13; यिर्मया 32:6-9 





बरब्बा काही ग्रीक प्रतीमध्ये बरब्बाचा उल्लेख 'येशू बरब्बा' 
असा आढळतो. 


'बरब्बा.' 
>थ्पिलाताने विचारले, “मग ज्याला ख्रिस्त म्हणतात 
त्या येशूचे मी काय करावे?" सर्व लोक ओरडून 
ल, “त्याला वधस्तंभावर खिळून मारून टाका! 





११ 





म्हणाल , 
2अपिलाताने विचारले, “का? मी त्याला जिवे मारावे 
असे तुम्ही का म्हणता? त्याने काय अपराध केला 
आहे?” 

परंतु सर्ब लोक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागले, 
“त्याला वधस्तंभावर खिळा!” 


























>$लोकांच्या पुढे आपले काही चालणार नाही हे 
पिलाताने पाहिले. उलट लोक अधिक अशांत होऊ 
लागले होते म्हणून पिलाताने थोडे पाणी घेतले आणि 
लोकांच्या समोर आपले हात धुतले. मग पिलात 
म्हणाला, “या मनुष्याच्या मरणाची जबाबदारी 
माझ्यावर नाही, तुम्हीच त्यासाठी जबाबदार आहात.” 
>सर्व लोक ओरडून म्हणू लागले, “याच्या 
मरणाची जबाबदारी आमच्यावर असो. त्याच्यासाठी 
व्हायची शिक्षा आम्ही ब आमची मुले भोगायला 
तयार आहोत.” “मग पिलाताने बरब्बाला सोडून 
दिले. येशूला चाबकाचे फटके मारावे असे पिलाताने 
आपल्या काही सैनिकांना सांगितले. नंतर येशूला 
वधस्तंभावर खिळून मारावे म्हणून पिलाताने 
शिपायांच्या हाती दिले 






































पिलाताचे शिपाई येशूची थट्टा करतात 
(याक 15:76-20; योहान 19:2-3) 
2स्नंतर पिलाताचे शिपाई येशूला राज्यपालाच्या 
घेऊन > च कचे डि घोळक्याने येशभोवती 
वाड्यात घेऊन आले. ते सर्ब घोळक्याने येशू* 
जमले. “त्यांनी येशूचे कपडे काढले व त्याला लाल 








मत्तय 27:29-56 


42 





किरमिजी झगा घातला. *काटेरी झाडाच्या फांद्यांचा 


देवाला तो खरोखर पाहिजे असेल तर त्याने त्याला 





एक मुगुट तयार करून तो येशूच्या डोक्यावर ठेवला. 
तसेच त्यांनी त्याच्या उजव्या हातात एक काठी दिली. 
मग शिपाई येशूपुढे गुडघे टेकून त्याची थट्टा करू 
लागले. ते म्हणू लागले. “यहद्यांचा राजा चिरायू होवो! 








क आ क थ्मी ऱ् देवाचा 
वाचवावे. तो स्वत: असे म्हणत अस, मी देवाचा 
पुत्र आहे.” 





44तसेच त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर ख्िळलेले 








3१्नंतर शिपाई येशूबर थुंकले. त्याच्या हातातील 
काठी त्यांनी घेतली आणि त्या काठीने त्याच्या 
डोक्यावर मारत राहिले. "येशूची थट्टा करण्याचे 
संपविल्यावर त्यांनी त्याचा झगा काढून घेतला आणि 
त्याचे कपडे त्याला घातले. मग ते त्याला वधस्तंभावर 
खिळून मारण्यासाठी घेऊन गेले. 

















येशूला वधस्तंभावर खिळून मारतात 

(मार्क 15:21-32; लूक 23:26-43; योहान 19:17-27) 

अशिपाई येशूला शहराबाहेर घेऊन चालले होते. 
तेव्हा त्यांनी एका मनुष्याला वेठीला धरून येशूचा 
वधस्तंभ वाहायला लावले. तो कुरेने या गावचा 
असून त्याचे नाव शिमोन होते. जेव्हा ते 'गुलगुथा' 
(म्हणजे कवटीची जागा) नावाच्या ठिकाणी येऊन 
पोहोचले. **तेव्हा त्यांनी येशूला पित्तमिश्रित द्राक्षारस 
'प्यायला दिला. त्याने तो चाखला. पण पिण्यास नकार 
दिला. त्यांनी त्याला वधस्तंभावर ख्रिळल. नंतर 
त्यांनी चिठ्या टाकून येशूचे कपडे आपसात वाटून 
घेतले. 36शिपाई तेथे बसून येशवर पहारा देऊ लागले. 
अ्येशूच्या डोक्याच्या वरच्या बाजूला त्याच्यावर 
ठेवण्यात आलेला दोषारोप लिहिलेला लेख शिपायांनी 
लावला. त्यावर मजकर होता, “येशू - यहद्यांचा 
राजा.” **येशूच्या दोन्ही बाजंना दोन लुटारू छुटारू 'खिळण्यात 
आले होते. *जवळन जाणारे लोक येशची निंदा 
करू लागले. ते डोकी हलवू लागले. *"आणि म्हणू 
लागले, “त्‌ म्हणालास की, 'हे मंदिर मोडून तीन 
दिवसात परत उभे करीन.' आता स्वत:चा बचाव 
कर! जर तू खरोखरच देवाचा पुत्र असलास तर 
वबधस्तंभावरून खाली ये!” 






























































“तसेच मुख्य याजक, नियमशास्त्राचे शिक्षक, 
वडील हेही तेथे होते. तेही इतरांसारखी येशूची निंदा 
करू लागले. “ऑते म्हणू लागले, “याने दुसऱ्यांना 
वाचविले, परंतु तो स्वत:चा बचाव करू शकत नाही! 
लोक म्हणतात की, हा इस्त्राएह (यहदी) लोकांचा 
राजा आहे. जर तो राजा असेल, तर त्याने 
वधस्तंभावरून खाली यावे. म्हणजे आम्ही त्याच्यावर 
विश्‍वास ठेवू! *'याचा देवावर विश्‍वास आहे, जर 














चोर देखील येशूविषयी वाईट गोष्टी बोलू लागले. 


येशूचे मरण 
(मार्क 15:33-41; लूक 23:44-49; योहान 19:26-30) 
45दपारनंतर क कची वळ धि 
दुपारनंतर लगेच सुमारे तीन तास सर्व भूमीवर 

अंधार पसरला. “सुमारे तीन वाजता येशू मोठ्याने 
ओरडून म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबकतूनी? 
याचा अर्थ “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग 
का केलास?” *॑जे लोक तेथे उभे होते त्यांनी हे 
कर ळय मकर कवळ क तो 
ऐकले. ते म्हणू लागले, “तो एलीयाला हाक मारीत 
आहे!” 

4&एक जण लगेच धावत गेला आणि बोळा घेऊन 
आला. त्या मनुष्याने तो बोळा आंबेत बुडविला आणि 
तो वेताच्या टोकावर ठेवून येशूला प्यायला दिला. 
*परंतु दुसरे काही लोक म्हणू लागले, “थांबा. एलीया 
येऊन त्याला वाचवितो काय, हे आम्हांला पाहायचे 

र ११ 
आहे. 





























**पुन्हा एकदा येशूने मोठ्याने आरोळी मारली 
आणि तो मरण पावला. 
अत्याचवेळी, येशू मेल्याबरोबर मंदिरातील पडदा 
वरपासून खालपर्यंत दुभागला गेला, भूकंप झाला, 
ण 52कबरी 32. “कद बरेच 
खडक फुटले. 2कबरी उघडल्या, आणि देवाचे बरेच 
लोक जे मरण पावले होते, ते उठविले गेले. “ते 
लोक कबरींतून बाहेर पडले, येशू मरणातून पुन्हा 
उठल्यावर ते लोक पवित्र नगर अर्थात 
७ य यरुशलेमामध्ये ळर शिट अज > लोकांनी क 
यरुशलेमामध्ये गेले आणि अनेक लोकांनी त्यांना 
पाहिले. सेनाधिकारी व त्याच्याबरोबर येशूबर जे 
शिपाई पहारा देत होते त्यांनी भूकंप ब जे काही 
0 कोई, पाहिले अवर य 2 डळ यी 
घडले ते पाहिले. आणि ते फार भ्याले. ते म्हणाले , 
“हा मनुष्य खरोखर देवाचा पुत्र होता.” 


























5ऊतेथे बऱ्याच स्त्रिया वधस्तंभापासून काही 
अंतरावर उभ्या राहन हे पाहत होत्या. येशची सेवा 
करण्यासाठी या स्त्रिया गालीलाहन हून त्याच्यामागून 
आल्या होत्या. * मरीया मग्दालिया, याकोब व योसेफ 
यांची आई मरीया आणि जब्दीचे पुत्र याकोब व 
योहान यांची आई तेथे होत्या. 








येशूला पुरतात 
(मार्क 15:42-47, लूक 23:50-56; योहान 19:38-42) 
5म्संध्याकाळ झाल्यावर योसेफ नावाचा एक श्रीमंत 





43 


मत्तय 27:57-28:15 





त्याने कबरेच्या तोंडावरची धोंड बाजूला केली. नंतर 
तो देवदत त्या घोंडेबर बसला. 
3्चमकणाऱ्या विजेसारखा तो देवदत दिसत होता 








मनुष्य तेथे आला. तो अरिमथाईचा होता व येशूचा 
अनुयायी होता. योसेफ पिलाताकडे गेला. आणि 


त्याचे कपडे बर्फासारखे शुभ्र होते. *कबरेवर पहारा 
करणार शिपाई, 'दवदतत पाहन खूप घाबरल. ते थरथर 





त्याने त्याचे शरीर मागितले. पिलाताने येशचे शरीर 
योसेफाला देण्याचा हकूम शिपायांना केला. 5*नंतर 


कापू लागले. आणि ते मेलेल्या माणसासारखे झाले. 
देवदूत म्हणाला, “भिऊ नका, ज्याला 





योसेफाने येशूचे शरीर घेतले आणि नवीन तागाच्या 
कपड्यात ते गुंडाळले. ५१मग योसेफाने खडकात 





वधस्तंभावर खिळले होते त्या येशूला तुम्ही पाहत 
आहात. *पण तो येथे नाही. तो म्हणाला होता, त्याप्रमाणे 











खोदलेल्या नव्या कबरेत येशूचे शरीर ठेवले. नंतर 
'कबरेच्या तोंडावर एक मोठी धोंड लोट्न ती कबर 


त्याला मरणातून उठविण्यात आले आहे. या आणि 
जे वयर ळे क करी होते जागा आन शू 
थे त्याचे शरीर ठेवले होते ती जागा पाहा. आता 














बंद केली. या गोष्टी केल्यानंतर योसेफ निघन गेला. 
6४मरीया मग्दालिया, आणि मरीया नावाची दुसरी 
स्त्री कबरेभोवती बसल्या होत्या. 


येशूच्या कबरेवर पहारा 

62त्या दिवसाला तयारीचा दिवस* म्हणत असत. 
दुसऱ्या दिवशी मुख्य याजक व परूशी पिलाताकडे 
गेले. ते म्हणाले, “महाराज, तो लबाड मनुष्य (येशू) 
जिवंत असताना असे म्हणाला होता की, मी मरण 
पावल्यानंतर तीन दिवसांनी परत उठेन.' म्हणून 
तीन दिवसापर्यंत कबरेबर कडक पहारा ठेवण्याचा 
हुकूम द्या. (कारण) त्याचे शिष्य येऊन त्याचे शरीर 
चोरून नेण्याचा प्रयत्न करतील. मग तो मरणानंतर 
पुन्हा उठला असे लोकांना सांगतील. ही शेवटची 
फसवणूक पहिल्यापेक्षा अधिक वाईट होईल.” 























&पिलात म्हणाला, “तुम्ही शिपाई घेऊ शकता. 
जा आणि कबरेवर कडक पहारा ठेवा.” "म्हणून 
ते गेले आणि कबरेवर कडक पहारा ठेवला. कबरेवर 
जी धोंड होती तिच्यावर सरकारी शिक्कू 1 मारला. 
आणि तेथे पहारा करण्यासाठी शिपाई नेमले. 








येशूमरणातून उठल्याची बातमी 
(मार्क 16:1-8; लूक 24:1-12; योहान 20:1-10) 
9 शब्बाथवारानंतरचा पहिला दिवस आला. 
पहाटेस मरीया मग्दालिया, मरीया नावाची 
दुसरी स्त्री कबर पाहावयास तेथे गेल्या. 





“त्यावेळी तेथे मोठा भकंप झाला. देवाचा दत 
स्वर्गातून तेथे आला. तो देवदूत कबरेकडे गेला. 











तयारीचा दिवस शुक्रवार. शब्बाथाच्या अगोदरचा दिवस. 


ताबडतोब निघा आणि त्याच्या शिष्यांना सांगा : येशू 
मरणातून उठला आहे. तो गालीलात जाणार आहे. 
तो तुमच्या अगोदर तेथे जाईल. तुम्ही त्याला तेथे 
पाहाल.” 














नंतर देवदूत म्हणाला, “मी तुम्हांला सर्व काही 
सांगितले आहे.” 

म्हणून त्या स्त्रिया लगबगीने कबरेजवळून 
निघाल्या. त्या फार घाबरलेल्या होत्या. परंतु 'फार 
आनंदितही झाल्या होत्या. जे काही घडले ते 
सांगण्यासाठी त्या धावत निघाल्या. “अचानक येशू 
त्यांना भेटला आणि तो त्यांना म्हणाला, “शांती असो.” 
त्या त्याच्याजबळ आल्या. त्यांनी त्याचे पाय धरले 
आणि त्याची उपासना केली. 

1९मग येशू त्यांना म्हणाला, “मला अडवू नका. 
माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालीलात जावे. 
तेथेच त्यांची माझी भेट होईल.” 









































यहूदी पुढाऱ्यांना अहवाल 

स्त्रिया शिष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या. तेव्हा 
कबरेवरील पहारेकरी शिपायांतील काही जण 
नगरात गेले आणि त्यांनी घडलेले सर्व मुख्य याजकांना 
सांगितले. !*नंतर याजक जाऊन वडीलजनांना भेटले. 
आणि त्यांनी एक बेत रचला. त्यांनी शिपायांना पुष्कळ 
०. विळी देऊन (ब सांगितले च 1उते च 
पैसे देऊन असे म्हणण्यास सांगितले. ते म्हणाले , 
“लोकांना असे सांगा की, आम्ही रात्री झोपेत असताना 
क 4 >. त्यांनी म 
येशूचे शिष्य आले आणि त्यांनी त्याचे शरीर 
चोरून नेले. !*हे जरराज्यपालाच्या कानावर गेले 
तर आम्ही त्याला पटवन देऊ आणि तुम्हांला काही 
होऊ देणार नाही.” !४मग शिपायांनी पैसे घेतले व 
याजकांनी सांगितले तसे केले. आणि ही गोष्ट यहूदी 
लोकांत आजवर प्रचलित आहे. 





























मत्तय 28:16-20 001 


येशू आपल्या शिष्यांशी बोलतो 
(मार्क 16:14-18; लूक 24:36-49) योहान 20:79-23; 
श्रेषितांची कृत्यें 1:6-8) 





त्याच्याकडे आला आणि म्हणाला, “स्वर्गात आणि 
पृथ्वीवर मला सर्व अधिकार देण्यात आला आहे. 
म्हणून तुम्ही जा आणि राष्ट्रातील लोकांस माझे 





16अकरा शिष्य गालीलास निघून गेले. येशूने 
सांगितलेल्या डोंगरावर ते हजर झाले. 


शिष्य करा. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या 
नावाने बाप्तिस्मा द्या. आणि जे काही मी तुम्हांला 








!र्त्या डोंगरावर येशू त्यांना दिसला. त्यांनी त्याची 
उपासना केली. पण तो येशू आहे यावर शिष्यांपैकी 


शिकविले आहे ते त्या लोकांना करायला शिकवा. 
आणि पाहा, काळाच्या शेवटापर्यंत मी सदोदित 





काहींचा विश्वास बसला नाही. तेव्हा येशू 


तुमच्याबरोबर राहीन.” 


मार्काने लिहिलेले शुभवर्तमान 


येशू खिस्ताचे येणे 
(मत्तय 3.1-12/ लूक 3:1-9, 15-17; योहान 1:79-28) 
हव के देवाचा वत याच्या शभवर्तमानाची 
देवाचा पुत्र* येशू ख्रिस्त याच्या शु 
सुरूवात. “यशया संदेष्ट्याच्या पुस्तकात असे 
लिहिले आहे: 





'"ऐका! मी माझ्या दताला तुझ्याकडे पाठवीत 
आहे तो तुझ्यासाठी मार्ग तयार करील 
मलाखी 3.7 








तेथे रानात एक व्यक्ति ओरडून सांगत होती. 
“प्रभसाठी मार्ग तयार करा, त्याच्यासाठी बाटा 
सरळ करा.” यशया 40:3 








“मग बाप्तिस्मा करणारा योहान आला व रानात 
लोकांचे बाप्तिस्मे करू लागला. लोकांना त्याने 
सांगितले की, जर त्यांना त्यांची अंत:करणे बदलायची 
असतील तर त्यांनी पश्‍चात्तापाचा बाप्तिस्मा घ्यायला 
पाहिजे. मग त्यांच्या पापांची क्षमा केली जाईल. 

ञ्यहदीया ब यरुशलेम येथील सर्व लोक योहानाकडे 
आले, त्यांनी आपली पापे कबल केल्यावर त्याने 
त्यांचा यादैन नदीत बाप्तिस्मा केला. 





























ध्योहान उंटाच्या केसांपासून केलेली वस्त्रे वापरीत 
असे. त्याच्या कंबरेला कातड्याचा पट्टा होता आणि 
तो टोळ ब रानमध खात असे. योहानाने लोकांना 
हा संदेश दिला: “माझ्यापेक्षाही महान असा कोणी 
एक येत आहे, तो माझ्यानंतर येत आहे. मी त्याच्या 
वबहाणांचा बंद सोडण्याच्यादेखील पात्रतेचा नाही. *मी 
तुमचा पाण्याने बाप्तिस्मा करतो पण तो तुमचा 
बाप्तिस्मा पकित्र आत्म्याने करील.” 























देवाचा पुत्र काही ग्रीक प्रतींमध्ये हे शाब्द गाळलेले आहेत. 


येशूचा बाप्तिस्मा 
(मत्त 3.13-17, लक 3.21-22) 

श््त्यावेळी येश गालीलातील नासरेथहन जेथे योहान 
होता त्या ठिकाणी आला. यार्देन नदोत योहानाने 
येशचा१ बाप्तिस्मा केला. !१येश पाण्यातून वर येत 
असता त्याने आकाश उघडलेले पाहिले. आणि पवित्र 
आत्मा त्याच्यावर कबुतरासारखा आला. 
आकाशातून वाणी झाली. ती म्हणाल्, “तू माझा 
प्रिय पुत्र आहेस, तुझ्यावर मी प्रेम करतो. तुझ्याविषयी 
मी संतुष्ट आहे.” 























परीक्षा होण्यासाठी येशू दूर जातो. 
(मत्तव4-1-11, लूक 4-1-13) 
7नंतर आत्म्याने येशूला एकट्याला रानात 
पाठविले. '3येश्‌ रानात चाळीस दिवस होता. तो 
हिंस्त्र प्राण्यांबरोबर होता. तो तेथे असता सैतान त्याला 
मोह पाडून त्याची परीक्षा बघत होता. पण दूत येऊन 
त्याची सेवा करीत होते. 








येशू काही शिष्य निवडतो 
(यसत्तव 4:72-22) लूक 4:14-15/ 5:1-11) 
“यानंतर, योहानाला तुरुंगात टाकण्यात आले. 
येशू गालीलास गेला वब देवाकडून आलेली सुवार्ता 
त्याने सांगितली. 'यिशू म्हणाला, “आता योग्य वेळ 
आली आहे. देवाचे राज्य जबळ आले आहे. पश्‍चात्ताप 
करा आणि सुवार्तेबर विश्‍वास ठेवा. 
1€्येशू गालीलाच्या सरोबराजवळून जात होता तेव्हा 
त्याने शिमोन* व शिमोनाचा भाऊ अंद्रिया याला 
सरोवरात जाळे टाकताना पाहिले कारण ते मासे 
धरणारे होते. येशू त्यांना म्हणाला, “माझ्या मागे या 
म्हणजे मी तुम्हांला माणसे धरणारे करीन. *मग ते 
लगेचच जाळी सोडून त्याच्यामागे चालू लागले. 
19आणि तो थोडा पुढे गेल्यावर त्याला जब्दीचा मुलगा 



































शिमोन शिमोनाचे दुसरे नाव पेत्र. 


मार्क 1:20-45 





याकोब व त्याचा भाऊ योहान हे दिसले. ते त्यांच्या 
नावेत होते ब आपली जाळी तयार करीत होते. 





46 





घरापाशी दारापुढे जमा झाले. त्याने निरनिराव्व्या 
रोगांनी आजारी असलेल्यांना बरे केले ब अनेक 











20त्याने लगेच त्यांना हाक मारली. मग त्यांनी आपले 


लोकांतून भुते काढली. पण त्याने भुतांना बोलू दिले 





वडील जब्दी ब नोकरचाकर यांना नावेत सोडले 
आणि ते त्याच्या मागे गेले. 


दुष्ट आत्मा असलेल्या मनुष्याला येशू बरे करतो 


(लूक 4:31-37) 


नाही कारण ती त्याला ओळखत होती. 


येशू लोकांना सुवार्ता सांगण्याची तयारी करतो 
(ळूक 4:42-44) 
35अगदी पहाटेच अंधार असतानाच त्याने घर 





2प्येश "३ ब क क की य 
शू व त्याचे शिष्य कफर्णहूमास गेले. लगेच 

येणाऱ्या शब्बाथ दिवशी येशू सभास्थानात गेला आणि 

लोकांना त्याने शिकविले. *त्याच्या शिकवणुकीने 





सोडले आणि तो एकांत स्थळी गेला. तेथे त्याने 
प्रार्थना केली. 3*शिमोन व त्याच्यासोबत असलेले 
येशूचा शोध करीत होते, ४आणि जेव्हा त्यांना तो 








प क. र 

ते चकित झाले, कारण येशू नियमशास्त्राच्या 
शिक्षकांप्रमाणे शिकवीत नव्हता, तर त्याला अधिकार 
असल्यासारखा शिकवीत होता. त्यांच्या 


सापडला तेव्हा ते त्याला म्हणाले, “सर्वजण तुमचा 
शोध करीत आहेत.” 
3शतेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “आपण जवळपासच्या 


त 





सभास्थानात एक भूतबाधा झालेला मनुष्य होता, तो 
एकदम मोठ्याने ओरडला, “आणि म्हणाला, 
“नासरेथच्या येशू, तुला आमच्याकडून काय पाहिजे? 











ठिकाणी जाऊ या, म्हणजे मला तेथे देखील उपदेश 

करणे शक्य होईल. कारण त्या कारणासाठीच मी 
च. १ ११ 3३9्मग ह. > 

बाहेर पडलो आहे.” '*मग तो सर्ब गालीलातून, त्यांच्या 














तू आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? तू 


'कोण आहेस हे मला माहीत आहे, देवाचा पवित्र 
असा तू आहेस.” 

>5परंतु येशूने त्याला अधिकारवाणीने म्हटले, 
“शांत राहा व याच्यातून नीघ.” “नंतर अशुद्ध 
आत्म्याने त्याला पिळले व तो मोठ्याने ओरडून 
त्याच्यातून बाहेर गेला 

27आणि लोक आश्‍चर्यचकित झाले, ब एकमेकांस 














सभास्थानातून उपदेश करीत आणि भुते काढीत 
फिरला. 


येशू एका आजारी मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तय 6:1-4: लूक 5:712-16) 
*भ्ए्क जे कटर त्याच्यापढे न्य 
एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला व पु 
क वड. कची क्र विनंति 
गुडघे टेकून त्याने स्वत:ला बरे करण्याची विनंति 
केली. तो येशूला म्हणाला, “जर तुमची इच्छा असेल 











विचारू लागले, “येथे काय चालले आहे? हा मनुष्य 


काही तरी नवीन शिकवीत आहे. आणि तो 





तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामर्थ्य आहे. 
“येशूला त्याची दया आली. मग त्याने हात लांब 








अधिकाराने शिकवीत आहे. तो दुष्ट आत्म्यांना आज्ञा 


वक् ळी 
केला आणि त्याला स्पर्श केला व त्याला म्हणाला, 





करतो आणि ते त्याचे ऐकतात!” **मग येशूविषयीची 
बातमी ताबडतोब गालीलाच्या सर्व प्रदेशात पसरली. 


येशू पुष्कळ लोकांना बरे करतो 
(सत्य &:14-17; लूक 4:38-41) 
शश्येशू व त्याच्या शिष्यांनी सभास्थान सोडले आणि 








“मला तुला बरे करावयाचे आहे. तुझा कुष्टरोग 
बरा होवो.” **आणि लगेच त्याचे कुष्ठ गेले व तो 
शुद्ध झाला. 








“येशूने त्याला सक्त ताकीद दिली व लगेच जाण्यास 
सांगितले. येशू त्याला म्हणाला, **“पाहा, याविषयी 








लागलीच ते योहान व याकोब यांच्याबरोबर शिमोन 


'कोणाला काहीही सांगू नकोस, परंतु जा आणि स्वत:ला 








व अंद्रिया यांच्या घरी गेले. 3"शिमोनाची सासू तापाने 
बिछान्यावर पडली होती. तेव्हा त्यांनी ताबडतोब येशूला 








याजकाला दाखव. व स्वत:च्या शुद्धीकरणासाठी 
मोशेच्या आज्ञेप्रमाणे अर्पण कर. हे यासाठी कर 





तिच्याविषयी सांगितले. 3'तो तिच्याकडे गेला आणि 


कौ, तू शुद्ध झाला आहेस याची त्या सर्वांना साक्ष 





तिला हाताला धरून त्याने उठविले. आणि तिचा 
ताप निघून गेला व ती त्याची सेवा करू लागली 
संध्याकाळ झाली आणि सर्य अस्ताला गेल्यावर 
त्यांनी सर्ब आजारी लोकांस आणि भुतांनी पछाडलेल्या 
लोकांस त्याच्याकडे आणले. तेव्हा सर्ब शहर 











पटावी. “परंतु तो मनुष्य गेला व त्याने मोकळेपणाने 
सांगण्यास सुरूवात केली व ही बातमी पसरविली. 
याचा परिणाम असा झाला कौ, येशूला उघडपणे 
शहरात जाता येईना. म्हणून तो एकांतवासात राहिला. 
आणि चोहोबाजूंनी लोक त्याच्याकडे आले. 











क्षा 


येशू एका पक्षघाती मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तय 9:71-68, लूक 5.17-26,) 
नंतर काही दिवसांनी येश कफर्णहमास परत 
गेला. तो घरी आहे ही बातमी लोकांपर्यंत गेली 
>तेव्हा इतके लोक जमले की जागा उरली नाही 





एवढेच नव्हे तर दाराबाहेरदेखील जागा नव्हती. येशू 


त्यांना उपदेश करीत होता. "काही लोक त्याच्याकडे 
पक्षघाती मनुष्याला घेऊन आले. त्याला चौघांनी 
उचलून आणले होते. “परंतु गर्दीमुळे त्यांना त्या 
मनुष्याला येशूजबळ नेता येईना, मग तो होता तेथील 
त्याच्यावरचे छपर त्यांनी काढले व ज्या खाटेवर तो 
मनुष्य होता. ती खाट त्यांनी छपरातून खाली सोडता 
येईल अशी जागा केली व त्या पक्षघाती मनुष्याला 
खाली सोडले. येशूने त्यांचा विश्‍वास पाहिला तेव्हा 
तो पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, “मुला, तुझ्या पापांची 
क्षमा झाली आहे.” 
तेथे नियमशास्त्राचे काही शिक्षक बसले होते. ते 

आपसात कुजबूज करीत होते की, “हा मनुष्य असे 
का बोलत आहे? हा देवाची निंदा करीत आहे. 
देवाशिवाय कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 

&आणि येशूला त्याच क्षणी त्याच्या आत्म्यात 
समजले की, ते स्वत:शी असा विचार करीत आहेत. 
तो त्यांस म्हणाला, “तुम्ही या गोष्टीविषयी आपसात 
का कुजबूज करता? “तुझ्या पापांची क्षमा झाली 
आहे' असे या पक्षघाती मनुष्याला म्हणणे किंवा 
'ऊठ, आपला बिछाना उचल आणि आपल्या घरी 
जा,' असे म्हणणे; यातील कोणते सोपे आहे?” 

परंतु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा 
करण्याचा अधिकार आहे हे समजावे म्हणून तो 
पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, “मी तुला सांगतो; 
ऊठ, तुझा बिछाना उचल आणि आपल्या घरी जा.” 
मग तो लगेच उठला. त्याने आपला बिछाना घेतला 
व सर्वांच्या समक्ष बाहेर गेला. यामुळे ते सर्व थक्क 
झाले. त्यांनी देवाची स्तुति केली आणि म्हणाले, 
“यासारखे आम्ही कधी पाहिले नव्हते." 

"येशू पुन्हा सरोबराकडे गेला व पुष्कळ लोक 
तेथे त्याच्यामागे गेले आणि त्याने त्यांस शिक्षण दिले . 
14नंतर तो जात असता त्याने अल्फीचा मुलागा लेवी 




































































यांस जकातनाक्यावर बसलेले पाहिले. मग येशू 


आ. ११ 


लेवीला म्हणाला, “माझ्या मागे ये 
आणि येशूच्या मागे गेला. 
15नंतर रि की लेबीच्या जेवत 
नंतर येशू घरी जेवत असता पुष्कळ 
जकातदार व पापी लोकही येशू व त्याच्या 


तेव्हा लेवी उठला 








मार्क 2:1-25 


शिष्यांबरोबर जेवत होते. कारण तेथे जे त्याच्यामागे 
आले होते त्यांच्यापैकी पुष्कळ जण होते, '५काही 
नियमशास्त्राचे शिक्षक जे परूशी होते त्यांनी येशूला 
'पापी ब जकातदारांबरोबर जेवताना पाहिले. ते त्याच्या 
शिष्यांस म्हणाले, “येशू हा पापी ब जकातदार 
यांच्याबरोबर का जेवत आहे?” 

7म्येशने हे ऐकले आणि तो त्यांना म्हणाला, “जे 
निरोगी आहेत त्यांस वैद्याची गरज नाही पण रोग्यांस 
आहे. मी नीतिमान लोकांस नाही तर पाप्यांस 
'बोलबावयास आलो आहे.” 














येशू इतर धार्मिक पुढाऱ्यांसारखा नाही 
(मत्तय 9:14-17; लूक 5:33-39) 

1&जेव्हा योहानाचे शिष्य ब परूशी उपास करीत 
होते. ते काहीजण येशूकडे आले आणि त्याला म्हणाले, 
“योहानाचे शिष्य ब परूशी लोक उपास करतात 
परंतु तुझे शिष्य उपास का करीत नाहीत?” 

श््येशू म्हणाला, “खरोखर जोपर्यंत 
'वऱ्हाड्यांबरोबर बर आहे तोपर्यंत त्यांनी उपास करावा 
अशी तुमची अपेक्षा आहे काय? जोपर्यंत 
त्यांच्याबरोबर वर आहे तोपर्यंत त्यांना उपास करणे 
शक्य नाही. *१परंतु असे दिवस येतील की, वर 
त्यांच्यापासून घेतला जाईल आणि नंतर ते त्या दिवशी 
उपास करतील. 

2॥*कोणी नव्या कापडाचा तुकडा जुन्या कापडाला 
जोडीत नाही, जर तो असे करतो तर नवे कापड 
आकसून जाईल व जुन्याला अधिक फाडील व ते 
अधिकच फाटेल. “तसेच नवा द्राक्षारस कोणीही 
द्राक्षारसाच्या जुन्या कातडी पिशवीत घालीत नाही. 
जर तो असे करतो तर द्राक्षारस कातडी पिशवीला 
'फाडील आणि द्राक्षारस व द्राक्षारसाची कातडी पिशवी 
यांचा नाश होईल. म्हणून तो नवा द्राक्षारस नव्या 
पिशवीत घालतो.” 









































'काही यहूदी येशूवर टीका करतात 
(मत्तय 12:1-8: लूक 6:1-5) 

23नंतर असे झाले की, येशू शब्बाथ दिवशी शेतातून 
जात असता, जाताना त्याचे शिष्य कणसे मोडू लागले. 
24तेव्हा परूशी येशूला म्हणाले, “पाहा, शब्बाथ दिवशी 
जे करू नये ते हे का करतात?” 

25येशू म्हणाला, “जेव्हा दाबीद व त्याच्याबरोबर 
असलेल्या लोकांना भूक लागली व त्यांना खावयाला 
हबे होते. तेव्हा त्यांनी काय केले याविषयी तुम्ही 




















मार्क 2:26-3:26 


ऐकले नाही काय? *“अब्याथार प्रमुख याजक 


48 





आणावयास सांगितली, "त्याने अनेक लोकांना बरे 





असताना, तो देवाच्या मंदिरात कसागेला आणि देवाला 


केले होते म्हणून ज्यांना रोग होते ते त्याला स्पर्श 





समर्पित केलेल्या भाकरी, ज्या नियमशास्त्राप्रमाणे 


करण्यासाठी व बाट काढण्यासाठी पुढे रेटीत होते. 





याजकाशिवायकोणीही खाऊ नयेत त्या कशा खाल्ल्या 


जेव्हा अशुद्ध आत्मे स कस कर 
जव्हा र], त्म यशूला पाहत तेव्हा त 





ब जे त्याच्याबरोबर होते त्यांनाही कशा दिल्या, 
याविषयी तुम्ही वाचले नाही काय? 





त्याच्यासमोर खाली पडून मोठ्याने ओरडत की, “तृ 
देवाचा पुत्र आहेस!” !*पण त्याने त्यांना सक्त ताकीद 





र्तो त्यास सांगत होता, “शब्बाथ मनुष्यांसाठी 
करण्यात आला. मनुष्य शब्बाथासाठी करण्यात 
आला नाही. म्हणून मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचादेखील 
प्रभु आहे. 








येशू वाळलेल्या हाताच्या मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तव 12-9-14: लूक 6:6-17) 


दिली की, मला प्रगट करू नका. 


येशू त्याचे बारा शिष्य निवडतो 
(सत्य 10:1-4: ळूक 6:12-16) 
1अनंतर येशू डोंगरावर गेला आणि जे त्याला पाहिजे 
होते त्यांना त्याने स्वत:कडे बोलाविले. व ते त्याच्याकडे 
क. 14त्याने ची जण निवडले * जा 
आले. “त्याने बारा जण निवडले व त्यांना प्रेषित हे 











दुसऱ्यांदा येशू सभास्थानात गेला. तेथे वाळलेल्या 


नाव दिले. त्याने त्यांची यासाठी निवड केली की, 





हाताचा मनुष्य होता. “्येशूवर आरोप करण्यासाठी 





त्यांनी त्याच्याजबळ असावे व त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी 





कारण मिळावे म्हणून तो शब्बाथ दिवशी त्या 
मनुष्याला बरे करतो की काय हे पाहण्यासाठी काही 








लोक त्याच्यावर बारकाईने नजर ठेवून होते. "येशू 


उपदेश करण्यासाठी त्याला पाठविता यावे. व त्यांना 
भुते काढण्याचा अधिकार असावा. “मग येशूने या 
बारा जणांची निवड केली ब जो शिमोन त्याला पेत्र 








वाळलेल्या हाताच्या मनुष्याला म्हणाला, “लोकांच्या 
समोर उभा राहा.” 


“नंतर तो त्यांना म्हणाला, “शब्बाथ दिवशी चांगले 








हे नाव दिले. '"जब्दीचा मुलगा याकोब ब याकोबाचा 
2 प > २.९७. केत 


भाऊ योहान यांना त्याने बेनेरेगेश, ज्याचा अर्थ 'गर्जनेचे 
पुत्र असा होतो हे नाव दिले. !€अंद्रिया, फिलीप, 

















करणे किंबा बाईट करणे, जीब बाचविणे किंबा 





बर्थलमय, मत्तय, थोमा, अल्फीचा मुलगा याकोब 





जिवे मारणे यांतील कोणते योग्य आहे?” परंतु ते 
गप्प राहिले. 
ञयेशने ळर क. क "३ पाहिले च 
[ने सर्वांकडे रागाने पाहिले. त्यांच्या मनाच्या 
कठीणतेमुळे तो फार खिन्न झाला. तो त्या मनुष्याला 
म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ कर,” त्याने तो लांब 
केला आणि त्याचा हात बरा झाला. “नंतर परूशी 




















तह्‌य, शिमोन कनानी !*आणि यहदा इस्कर्योत ज्याने 
नंतर येशूचा विश्‍वासघात केला. 





'काही यहूदी येशूमध्ये अशुद्ध आत्मा आहे असे म्हणतात 
(मत्तय 1222-32, लूक 11.74-23, 12-70) 
२नंतर येशू घरी गेला आणि पुन्हा एकदा एवढा 





निघून गेले आणि लगेच त्याला ठार करणे कसे 
शक्‍य होईल याविषयी हेरोदीयांबरोबर* येशूविरुद्ध 
'कट करू लागले. 





पुष्कळ लोक येशूच्या मागे जातात 
व्येश आपल्या शिष्यांसह गालील सरोवबराकडे 





मोठा लोकसमुदाय जमला कौ, येशू व त्याचे शिष्य 
जेबसुद्धा शकले नाहीत. त्याच्या कुटुंबातील 
का) क्सी > की. क 

लोकांनी याविषयी ऐकले तेव्हा ते त्यास आणावयास 
गेले कारण लोक म्हणत होते की तो वेडा आहे. 
थथ्यरुशलेमेहन क पी ळा सील री नियमशास्त्राचे 

हून आलेले नियमशास्त्राचे शिक्षक म्हणत 
होते कौ, “याच्यामध्ये बालजबूल आहे.” आणि त्या 























निघून गेला आणि गालील वब यहदीयातन मोठा 
'लोकसमुदाय त्याच्या मागे आला. *कारण तो करीत 
असलेल्या कृत्यांविषयी त्यांनी ऐकले व यरुशलेम, 











भुतांच्या अधिपतीच्या सामर्थ्याने हा भुतांना घालवून 
देतो ११ 
23मग येशूने त्यांना जबळ बोलाविले व 








इदूमिया, यार्देनच्या पलीकडच्या प्रदेशातून, सोर ब 





बोधक थेच्या साहाय्याने त्यांच्याशी बोळ लागला 








सीदोनच्या आसपासच्या प्रदेशातून मोठा लोकसमुदाय 


'सैतानच सेतानाळा कसा काढ शकेल? “जर 





ये य श्र्मग गर्दीमळे चट जाऊ जा 
येशूकडे आला. *मग गर्दीमुळे चेंगरून जाऊ नये 


राज्यातच फट पडली तर ते राज्य टिक शकत 





म्हणून त्याने आपल्या शिष्यांस एक छोटी होडी 





हेरोदीयांबरोबर राजकीय यहूदी गट. 





नाही. आणि घरातच फूट पडली तर ते घर टिक 
शकत नाही. *तर मग सैतान स्वत:लाच विरोध 
करू लागला आणि त्याच्यातच फूट पडली तर तो 





49 


मार्क 3:27-4:20 





टिकू शकणार नाही. परंतु त्याचा शेवट होईल. 
>म्खरोखर कोणालाही बलवान मनुष्याच्या घरात 
शिरून त्याची मिळकत लुटता येणार नाही. प्रथम 














आले नाही *४पण काही बी चांगल्या जमिनीवर पडले 
ते उगवले, बाढले आणि भरपर पीक आले आणि 
त्याचे कोठे तीसपट, कोठे साठपट आणि कोठे 








त्या बलवान माणसाला बांधले पाहिजे, मगच त्याचे 
घर लुटता येईल. “मी तुम्हांस खरे सांगतो की, 
लोकांच्या पापांची व त्यांनी केलेल्या देवाच्या निंदेची 
त्यांना क्षमा होईल. *पण जो कोणी पवित्र आत्म्याची 
निंदा करील, त्याची कधीच क्षमा होणार नाही आणि 
तो मनुष्य सार्बकालिक पापाचा दोषी आहे.” 
3ष्येशू असे म्हणाला कारण नियमशास्त्राचे शिक्षक 
म्हणाले की त्याच्यामध्ये अशुद्ध आत्मा आहे. 




















येशूचे अनुयायी हे त्याचे खरे कुटुंब आहे 
(मत्तय 12.46-50, ळूक &:79-217 १, 

अनंतर येशूची आई आणि भाऊ तेथे आले. ते 
बाहेर उभे राहिले आणि कोणाला तरी त्याला 
बोलवावायास पाठविले.  लोकसमुदाय 
त्याच्याभोवती जमा झाला होता. लोक येशूला म्हणाले, 
“पाहा तुझी आई व तुझे भाऊ बाहेर तुझी बाट पाहत 
आहेत.” 

त्याने त्यांना उत्तर दिले, “कोण माझी आई 
आणि कोण माझे भाऊ?" “येशूने जे त्याच्याभोवती 
जमले होते त्यांच्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, “हे 
'पाहा माझी आई आणि माझे भाऊ. *जे जे कोणी 
देवाच्या इच्छेप्रमाणे वागतात तेच माझे भाऊ, माझी 
बहीण व माझी आई आहेत.” 























बी पेरणाऱ्या शेतकऱ्याविषयीची बोधकथा 
(सत्तय 13:7-9; लूक &:4-8) 
रथ दुसऱ्या वेळी येशू सरोवराच्या काठी शिक्षण 
देऊ लागला. पुष्कळ लोक त्याच्याभोबती जमले. 








शंभरपट पीक आले.” *मग तो म्हणाला, “ज्याला 
ऐकावयास कान आहेत तो ऐको!” 


येशू बोधकथांचा उपयोग का करतो हे सांगतो 
(मत्तय 13:10-17; लूक 6:9-10) 

जेव्हा तो एकटा होता तेव्हा त्याच्याभोवती बारा 
शिष्यांसह जे इतर होते त्यांनी त्या बोधकथांविषयी 
त्याला विचारले. 

॥.लो त्यास म्हणाला, “केवळ तुम्हांस देवाच्या 
राज्याचे रहस्य जाणून घेण्याचे (अधिकार) देण्यात 
आले आहेत, पण बाहेरच्यांना गोष्टीरूपात सांगितले 
आहे. !श्यासाठी की, 








“ते पाहत असता पाहतील पण त्यांना कधीच 
दिसणार नाही ते ऐकत असता ऐकतील 
'पण त्यांना कधीच समजणार नाही जर त्यांनी 
पाहिले आणि त्यांना समजले तर त्यांच्यात 
कदाचित बदल होईल आणि त्यांना क्षमा 
करण्यात येईल.” यशया 6:9-70 











बियांविषयीच्या बोधकथेचे येशू 
स्पष्टीकरण करतो 
(मत्तव 13.16-23, लूक 6-11-15) 
13मग तो त्यांस म्हणाला, “तुम्हांला ही बोधकथा 
समजत नाही काय? तर मग तुम्हांला दुसरी कोणतीही 
गोष्ट कशी समजेल? !*पेरणारा वचन पेरतो. !*काही 
लोक वाटेवर पेरलेल्या बियांसारखे जेथे वचन पेरले 
आहे अशासारखे आहेत. जेव्हा ते ऐकतात तेव्हा 














मग तो सरोबरातील नावेत बसला आणि सर्ब लोक 
सरोवराच्या किनाऱ्यावरील जमिनीवर होते. “त्याने 
बोधक थेबरून पृष्कळ गोष्टी शिकविल्या. शिक्षण 











यी न येतो जे; पी. फी 
लगेच सेतान येतो आणि त्यांच्यात पेरलेले बचन 
घेऊन जातो. /6काही लोक खडकाळ जमिनीत 
हे.) ५2022 बियांसारखे चा क ळर लगेच 
पेरलेल्या बियांसारखे असतात. ते ऐकतात तेव्हा लगेच 








देताना तो म्हणाला, “ऐका! एक शेतकरी आपले 


ऱ्दाे एम्पण त्यांनी ते बचन 
आनंदाने ग्रहण करतात. !/पण त्यांनी ते बचन 





बी पेरावयास गेला. *तो पेरीत असता काही वाटेवर 





आपल्यामध्ये खोलवर रूजू (मुळावू) न दिल्यामुळे 





क क्ष्यांनी येऊन र ी खाऊन कय 
पडले व प येऊन ते सर्ब खाऊन टाकले. 
दुसरे काही बी खडकाळ जमिनीवर पडले. तेथे 





र जेव्हा दीव 
ते थोडाच काळ टिकतात. जेव्हा वचनामुळे संकटे 
ळी किंबा क. ळर 

येतात किंबा त्रास होतो तेव्हा ते चटकन विश्‍वास 








फार माती नव्हती. माती खोल नसल्यामुळे ते लबकर 


ठेवण्याचे सोडून देतात. '*इतर लोक काटेरी झुडपात 





क, ष्सर्य भि म ने 
उगवले पण "सूर्य उगवल्यावर ते करपले आणि 
ळमेले केक क वीर ळी म्काही 
मूळ रूजले नसल्यामुळे ते वाळून गेले. “काही बी 
काटेरी झुडुपात पडले. काटेरी झुडपे अधिक वाढली 





बी पेरल्याप्रमाणे आहेत. ते असे आहेत की, जे बचन 
ऐकतात. !/परंतु या संसाराच्या चिंता, संपत्तीचा मोह, 
आणि इतर गोष्टींची इच्छा या गोष्टी आड येतात, व 








आणि त्यांनी त्याची वाढ खुंटविली. वब त्याला पीक 


वचन खुंटवितात ब ते फळ देत नाहीत. >१आणि 


मार्क 4:21-5:7 





इतर दुसरे चांगल्या जमिनीत पेरलेल्या बियांसारखे 

रे ल रची की जे बचन कॉ 
आहेत. ते असे आहेत की जे बचन एऐंकतात, 
स्वीकारतात, आणि फळ देतात. कोणी तीसपट, 
साठपट, कोणी शंभरपट.” 





तुमच्याजवळ जे आहे त्याचा उपयोग 
केलाच पाहिजे 
(लूक &:16-18) 
2 आणखी तो त्यांस म्हणाला, “दिवा मापाखाली 


50 





33अशा अनेक बोधकथांनी त्याने ते समजू 
शकतील असा संदेश त्यांना सांगितला. *बोधकथेचा 
उपयोग केल्याशिवाय त्याने त्यांना इतर काहीही 
सांगितले नाही, परंतु जेव्हा तो शिष्यांसह एकांतात 
होता तेव्हा त्याने शिष्यांना सर्ब समजावून सांगितले. 








येशू वादळ शांत करतो 
(मत्तय &-23-27,; ल्क &.22-25) 
35त्या दिवशी संध्याकाळ झाल्यावर तो त्यांना 








किंबा पलंगाखाली कधी ठेवतात काय? तो 


म्हणाला, “आपण सरोबरापलीकडे जाऊ या.” ३*मग 





दिवठणीवर ठेवण्यासाठी आणीत नाहीत काय? 


त्यांनी लोकसमुदायाला सोडले आणि तो नावेत होता 





2थप्रत्येक गोष्ट जी झाकलेली आहे ती उघड होईल. 


>. घेऊन ०७. पके त्यांच्याबरोबर 
तसेच त्याला घेऊन गेले. त्यांच्याबरोबर इतरही 





आणि प्रत्येक गुप्त गोष्ट जाहीर होईल. ज्याला कान 
आहेत तो ऐको! 

2नंतर तो त्यांस म्हणाला, “तुम्ही जे ऐकता त्याचा 
काळजीपूर्वक विचार करा. जे माप तुम्ही इतरांसाठी 
वापरता त्याच मापाने तुमच्यासाठी मोजण्यात येईल . 
किंबहुना थोडे जास्तच तुम्हांला देण्यात येईल. कारण 
ज्याच्याजबळ आहे त्याला जास्त दिले जाईल आणि 
ज्या कोणाजवळ नाही त्याच्यापासून जे आहे तेही 
काढून घेतले जाईल.” 











येशू बियांच्या बोधकथेचा उपयोग करतो 
26आणखी तो म्हणाला, “देवाचे राज्य असे आहे 





दुसऱया नावा होत्या. *'जोराच्या वाऱ्याचे बादळ आले 
आणि लाटा नावेवर आदळ लागल्या व ती पाण्याने 
भरू लागली. *४*परंतु येश मागच्या बाजूस वरामावर 
उशी घेऊन झोपला होता. त्यांनी त्याला उठविले 
आणि म्हटले, “गुरुजी, आपण बुडत आहोत तरी 
आपणांस काळजी वाटत नाही काय?” 
3अ्मग तो उठला आणि त्याने वाऱ्याला धमकाविले 
आणि समुद्राला म्हणाला, “शांत हो! स्तब्ध राहा.” 
मग वारा थांबला व तेथे मोठी शांतता पसरली. 

*मग तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का भिता? 
तुमच्याकडे अजूनही कसा विश्वास नाही?” 

भपरंतु ते अतिशय घाबरले आणि एकमेकास 
































की, एखादा मनुष्य जमिनीवर बी पसरून टाकतो. 
म्रात्री झोपतो आणि दिवसा उठतो. बी ख्जते व ते 
वाढते हे कसे होते हे त्याला कळत नाही. “जमीन 
आपोआप पीक उपजविते. प्रथम अंकुर, नंतर तुरा, 
त्यानंतर दाण्यांनी भरलेली ओंबी, मग कणसात पूर्ण 
वाढलेला दाणा. “पीक तयार होते तेव्हा तो त्याला 
लगेच विळा लावतो, कारण कापणीची वेळ आलेली 
असते.” 
देवाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे 
(मत्तय 13:31-32, 34-35; लूक 13:16-719) 
3ष्येशू म्हणाला, “आपण देवाचे राज्य कशासारखे 














म्हणा", “हा आहे तरी कोण, की वारा आणि 
समुद्रदेखील त्याचे ऐकतात.” 


येशू दुष्ट आत्मा लागलेल्या मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तय &:26-34: लूक &:26-39) 

मग ते सरोवराच्या पलीकडच्या बाजूच्या 
गरसेकरांच्या देशात आले आणि तो नावेतून 
उतरला तेव्हा लगेच एक दुष्ट आत्मा लागलेला 
मनुष्य स्मशानातून निघून त्याच्याकडे आला. 3हा 
मनुष्य कबरेमध्ये राहत असे. आणि कोणीही त्याला 
साखळदंडानी सुद्धा बांधून ठेवू शकत नव्हते. *कारण 

















आहे असे म्हणावे किंबा कोणती गोष्ट ते समजावन 


पुष्कळदा त्याच्या पायात बेड्या घालून साखव्व्यांनी 





सांगण्यासाठी उपयोगात आणावी? ते मोहरीच्या 


बांधे असतानाही त्याने साखव्व्या तोडल्या आणि 





दाण्यासारखे आहे. जो जमिनीत पेरतेवेळी पृथ्वीवरील 


बेड्यांचे तुकडे केले. कोणीही त्याला काबूत आणू 


डड 





र फा | च 3श्परंत जक अ. 
सर्व दाण्यात सर्वात लहान असतो. परंतु तो पेरला 
जातो तेव्हा तो वाढतो ब मळयातील सर्ब झाडात 
मोठा होतो. त्याला मोठ्या फांद्या येतात आणि 








शकत नव्हते. ततो रात्रंदिवस कबरांतून आणि 
डोंगरातून मोठ्याने ओरडत असे आणि दगडांनी 
स्वत:स ठेचन घेत असे. “त्याने येशला दुरून पाहिले 




















आकाशातील पाखरे त्याच्या सावलीत घरटी बांधू 
शकतात.” 


तेव्हा तो येशूकडे धावत आला आणि त्याच्यापुढे 
क 5 सड २ म्ब मोठ्याने 
पडून त्याने त्याला नमन केले. “ब तो मोठ्याने ओरडून 





5 


मज 


म्हणाला, “येशू, परात्पर देवाच्या पुत्रा, तुला 
माझ्याकडून काय पाहिजे? मी तुला देवाची शपथ 
घालून विनवितो को, मला छळू नकोस.” (कारण 
येशू त्याला म्हणत होता, “अरे अशुद्ध आत्म्या, या 
माणसातून नीघ.”) 

श्मग येशूने त्याला विचारले, “तुझे नाव काय? 

तो मनुष्य येशूला म्हणाला, “माझे नाव सेन्य* 
आहे, कारण आम्ही पुष्कळ आहोत.” !१त्यांना या 
हद्दीतून घालवू नये म्हणून. तो मनुष्य येशूला पुन्हा 
पुन्हा विनवीत होता. 

॥तेथे डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा 
'कळप चरत होता. मग त्या दुष्ट आत्म्याने येशूला 
विनंति केली आणि म्हणाला, “आम्हांला त्या डुकरांत 
'पाठव म्हणजे आम्ही त्यांच्यात शिरू.” 

1अमग त्याने त्यांना तसे करण्यास परवानगी दिली. 
मग दुष्ट आत्मे त्या मनुष्यातून बाहेर आले आणि 
त्या डुकरांत शिरले. मग तो दोन हजारांचा कळप 
टेकडीवरून पळत खाली जाऊन सरोबरात पडला 
व बुडून मेला. 









































4त्या कळपाची राखण करणारे लोक दूर पळून 
गेले व त्यांनी ही बातमी गावात ब शेतात सांगितली, 
तेव्हा काय झाले हे पाहण्यास लोक तेथे आले. ते 
येशूकडे आले आणि त्यांनी त्या भूतग्रस्ताला तेथे 
बसलेले पाहिले. त्याने कपडे घातले होते. तो शुद्धीवर 
आलेला व ज्याला सैन्य नावाच्या भुतांनी पछाडले 
होते तो तोच होता हे पाहिले तेव्हा त्यांना भीति 
वाटली. काही लोक तेथे होते व त्यांनी येशूने 
काय केले हे पाहिले होते, त्यांनी ज्या मनुष्यात दुष्ट 
आत्मा होता त्याच्या बाबतीत काय घडले हे इतरांना 
सांगितले. 'र्मग लोक त्याला आमचा प्रांत सोडून जा 
असे विनवू लागले 
श्येशूनावेतून जात असता पूर्वी भूतग्रस्त असलेल्या 
मनुष्याने त्याला आपणाबरोबर येऊ द्यावे अशी विनंति 
केली. !*पण येशूने त्याला येऊ दिले नाही. तो त्यास 
म्हणाला, “आपल्या घरी तुझ्या लोकांकडे जा आणि 
प्रभूने तुझ्यासाठी जे केले ते सर्व सांग. प्रभूने तुझ्यावर 
कशी दया केली तेही सांग.” "मग तो निघाला आणि 
येशूने त्याच्यासाठी जे काही केले याविषयी दकापलिस 
येथील लोकांना सांगू लागला, तेव्हा सर्व लोकांना 
आश्‍चर्य वाटले. 






























































सैन्य रोमन सैन्यातील सुमारे 5000 सैनिकांची तुकडी. 


मार्क 5:8-35 


येशू मृत मुलीला जीवन देतो व आजारी 
स्त्रीला बरे करतो 
(मत्तय 9:16-26; लूक 6:40-56) 

“प्नंतर येशू नावेत बसून परत सरोबरापलीकडे 
गेल्यावर, मोठा समुदाय त्याच्या भोबती जमला. तो 
सरोवराजबळ होता. (/याईर नावाचा यहद्यांच्या 
सभास्थानाचा एक अधिकारी तेथे आला. याईराने 
येशूला पाहिले तेव्हा तो त्याच्या पाया पडला. आणि 
आग्रहाने विनंति करून त्याला म्हणाला, “माझी लहान 
मुलगी मरावरायस टेकली आहे. मी विनंति करतो 
'की आपण येऊन तिला बरे वाटावे म्हणून तिच्यावर 
हात ठेवावा.” 

24मग येशू त्याच्याबरोबर गेला. लोकांचा मोठा 
समुदाय येशच्या मागे चालत होता व ते त्याच्याभोवती 
गर्दी करीत होते. त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती 
ती बारा वर्षांपासून रक्तस्रावाने पीडलेली होती 

“बऱ्याच वेद्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा तिने 
बराच त्रास सहन केला होता. तिच्याकडे होते नव्हते 
ते सर्व तिने उपचारासाठी खर्च केले होते. पण ती 
बरी न होता, तिचा आजार वाढला होता. “त्या 
स्त्रीने येशूविषयी ऐकले तेव्हा ती गर्दीत त्याच्यामागे 
आली व त्याच्या झग्याला तिने स्पर्श केला. **कारण 
ती म्हणत होती, 'जर मी त्याच्या कपड्यांना शिवले 
तरी बरी होईन.” “जेव्हा तिने त्याच्या झग्याला स्पर्श 
केला, तेव्हा तिचा रक्तस्राव थांबला. ब आपल्या 
त्रासातून आपण मुक्त झालो आहोत असे तिला 
जाणवले . **येशूला ताबडतोब जाणीव झाली कौ, 
आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आहे. तो गर्दीत वळून 
म्हणाला, “माझ्या कपड्यांना कोणी स्पर्श केला?” 
अशिष्य येशूला म्हणाले, “लोक तुमच्याभोवती 
गर्दी करीत आहेत हे तुम्ही पाहता, आणि तरीही 
किचारता, मला कोणी स्पर्श केला?” 
परंतु हे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभोवार 
बघतच राहिला. त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे 
माहीत होते म्हणन ती आली आणि येशच्या पाया 
पडली. ती स्त्री भीतिने थर थर कांपत होती. तिने 
येशला सर्व काही सांगितले. "*येश त्या स्त्रीला म्हणाला 

'मुली, तुझ्या विश्‍वासाने तुला बरे केले आहे, शांतिने 
जा आणि त्रासापासून मुक्‍त राहा.” 

ञ्तो बोलत असता सभास्थानातील 
अधिकाऱ्याच्या घरून काही माणसे निरोप घेऊन 
आली. ती म्हणाली, “तुमची मुलगी मेली आहे. 
गुरूजींना का त्रास देता?” 



















































































मार्क 5:36-6:20 


52 





*ध्येशूने त्यांचे बोलणे ऐकले आणि तो यहूद्यांच्या 


फिरला. "त्याने बारा शिष्यांना आपणांकडे बोलावून 





सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याला म्हणाला, “भिऊ नको, 
फक्त विश्‍वास धर.” 





घेतले व त्यांना जोडीजोडीने पाठविले आणि त्याने 
त्यांना अशुद्ध आत्म्यावर अधिकार दिला. त्याने 





अ्येशूने फक्त पेत्र, याकोब आणि याकोबाचा भाऊ 


त्यांना आज्ञा दिल्या की, “काठीशिवाय प्रवासासाठी 





योहान यांनाच आपल्याबरोबर येऊ दिले. 3*ते त्या 


त्यांनी काही घेऊ नये. भाकर, पिशवी किंबा 





अधिकाऱ्याच्या घरी आले. त्याने लोकांना मोठ्याने 
आकांत करताना व रडताना पाहिले. तो आत 





'कमरकशात ७ विर घेऊ श्त्यांनी .& 
कमरकशात पैसे काही घेऊ नका. "त्यांनी बहाणा 
घालाव्यात पण जास्तीचा अंगरखा नको. "तो त्यांना 











गेला आणि त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लोक रडून असा 


म्हणाला, “ज्या कुठल्याही घरात तुम्ही जाल तेथे 





गोंधळ का करीत आहात? ही मुलगी मेलेली नाही, 


तुम्ही ते शहर सोडेपर्यंत राहा. ''आणि ज्या ठिकाणी 





ती झोपली आहे.” “१ते सर्ब त्याला हसले. त्याने सर्व 





तुमचे स्वागत होणार नाही किंबा तुमचे ऐकणार 





लोकांना बाहेर घालवून दिले व मुलीचे आईवडील 
जे होते खे. घेऊन जे कद 
व जे त्याच्याबरोबर होते त्यांना घेऊन जेथे मुलगी 


नाहीत ते गाव तुम्ही सोडन जा. आणि त्यांच्याविरुद्ध 
साक्ष म्हणून तुमच्या पायाची धूळ तेथेच झटकून 











होती तेथे आत गेला. “त्याने मुलीचा हात धरला 





टाका. मग शिष्य गेले आणि लोकांनी पश्‍चात्ताप 





आणि म्हणाला, “तलीथा कम” म्हणजे (लहान मुली 





करावा म्हणन त्यांनी उपदेश केला. "त्यांनी पुष्कळ 





मी तुला सांगतो, ऊठ.”) *“ती लहान मुलगी लगेच 





भुते काढली आणि अनेक रोग्यांना जैतुनाचे तेल 





उठली आणि सभोवती फिरू लागली (ती बारा वर्षाची 
होती.) ते फार आश्‍चर्यचकित झाले. “*नंतर त्याने 
त्यांना सक्त ताकीद दिली की हे कोणाला कळता 
'कामा नये. त्याने तिला खाण्यास देण्याविषयी सांगितले. 











येशू आपल्या गावी जातो 
(सत्य 13:53-58: लूक 4:16-30) 
येशू तेथून निघाला आणि आपल्या गावी 
गेला आणि त्याचे शिष्य त्याच्यामागे गेले. 
>शब्बाथ दिवशी तो सभास्थानात शिकवीत होता, 
पुष्कळ लोकांनी त्याची शिकवण ऐकली तेव्हा ते 
थक्क झाले. ते म्हणाले, “या माणसाला ही शिकवण 
कोठून मिळाली? आणि त्याला कोणते ज्ञान देण्यात 








लावून त्यांना बरे केले. 


हेरोद येशूला बाप्तिस्मा करणारा योहान समजतो 
(मत्तय 14-1-12, लूक 9:7-9) 

“हेरोद राजाने येशूविषयी ऐकले कारण येशूचे 
'नाब सगळीकडे गाजले होते. काही लोक म्हणत 
होते, बाप्तिस्मा करणारा योहान मेलेल्यांतून उठला 
आहे म्हणून त्याच्याठायी चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य 
आहे. 

1$इतर लोक म्हणत, “येशू एलीया आहे” तर 
काही जण म्हणत, “हा संदेष्टा फार पूर्वीच्या 
संदेष्ट्यांपेकी एक आहे 

1परंतु हेरोदाने जेव्हा ऐकले तेव्हा तो म्हणाला, 























आले आहे की, यासारखे चमत्कार त्याच्या हातून 
केले जातात? तो सुतार नाही काय? 

3तो मरीयेचा मुलगाच ना? तो याकोब, योसे, यहदा 
आणि शिमोनाचा भाऊ नव्हे काय? व या 














“ज्या योहानाचा मी शिरच्छेद केला तो मरणातून 
उठविला गेला आहे.” 


बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाला असे मारले गेले 








आपल्याबरोबर आहेत त्या याच्या बहिणी नव्हेत 








1म्कारण हेरोदाने स्वत: योहानाला पकडून तुरुंगात 





'काय?” त्याचा स्वीकार करण्याविषयी त्यांना प्रश्‍न 
पडला 


0) 


टाकण्याची आज्ञा दिली होती. त्याचा भाऊ फिलिप 
याची पत्नी हेरोदीया हिच्याबरोबर हेरोदाने लग्न केले. 





“मग येश॒ त्यांना म्हणाला, “संदेष्ट्यांचा सन्मान 
होत नाही असे नाही पण त्याच्या गावात, शहरात 





ळी किलर क. त 7्योहान हेरोदाला 
त्या कारणामुळे त्याने असे केले. !*योहान हेरोदाला 
सांगत असे की, “तुझ्या भावाच्या पत्नीशी असे लग्न 








त्याच्या नातेबाईकात आणि त्याच्या कुटुंबात होत 


करणे तुला योग्य नाही.” !शयाकरिता हेरोदीयाने 





नसतो.' “आणि तेथे त्याला चमत्कार करता आला 
नाही. फक्त त्याने काही रोगी लोकांच्या डोक्यावर 
हात ठेवून त्यांना बरे केले. त्यांच्या अविश्‍्वबासामुळे 
त्याला आश्‍चर्य वाटले. 

“नंतर येशू शिक्षण देत जवळपासच्या गावोगावी 








योहानाविरुद्ध मनात अढी धरली. ती त्याला ठार 
मारण्याची संधी पाहात होती. परंतु ती त्याला मारू 
शकली नाही. >*कारण हेरोद योहानाला भीत असे. 
हेरोदाला माहीत होते की, योहान नीतिमान आणि 
पवित्र मनुष्य आहे, म्हणून तो त्याचे संरक्षण करी. 














53 


बोलणे ०. कि 





मार्क 6:21-49 





हेरोद योहानाचे बोलणे ऐके तेव्हा फार गोंधळून जाई 
परंतु तो आनंदाने त्याचे ऐकत असे. 
मग एके दिवशी संधी आली. आपल्या वाढदिवशी 





आला. कारण ते मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे 
होते. मग तो त्यांना बऱ्याच गोष्टी शिकवू लागला. 
3ञ्या वेळेपर्यंत बराच उशीर झाला होता आणि (दिवस 











हेरोदाने आपले महत्त्वाचे अधिकारी, सैन्यातील 


मावळतीला आला होता.) मग त्याचे शिष्य त्याच्याकडे 





सरदार व गालीलातील प्रमुख लोकांना मेजवानी 
दिली. “हेरोदीयाची मुलगी मेजबानीच्या ठिकाणी 
आली वब तिने नाच केला आणि हेरोद व आलेल्या 
पाहुण्यांना आनंदीत केले. 
तेव्हा हेरोद राजा मुलीला 
पाहिजे ते माग म्हणजे मी ते तुला देईन.” तो गंभीरपणे 
शपथ वाहन म्हणाला, “माझ्या अर्ध्या राज्यापर्यंत जे 








म्हणाला, “तुला जे 








आले व म्हणाले, “ही निर्जन जागा आहे ब बराच 
उशीर झाला आहे. लोकांना पाठवून द्या म्हणजे ते 
भोवतालच्या शेतात व खेड्यात जाऊन त्यांच्यासाठी 
काहीतरी खायला विकत आणतील.” 

परंतु येशूने त्यांना उत्तर दिले, “तुम्ही त्यांना 
काहीतरी खावयास द्या.” ते त्याला म्हणा", “आम्ही 
जाऊन त्यांना खाण्यासाठी दोनशे दीनारांच्या* भाकरी 

















काही तू मागशील ते मी तुला देईन.” ती बाहेर 
गेली आणि तिच्या आईला म्हणाली, “मी काय मागू?” 





विकत आणाव्या काय?” **तो त्यांना म्हणाला, “जा 
आणि पाहा, की तुमच्याजबळ किती भाकरी आहेत?” 





आई म्हणाली, “बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाचे शीर .” 

2>5आणि ती मुलगी लगेच आत राजाकडे गेली 
आणि म्हणाली, “मला तुम्ही या क्षणी बाप्तिस्मा 
करणाऱ्या योहानाचे शीर तबकात घालून द्यावे अशी 











त्यांनी पाहिले क्य ळी 5 क आमच्याजवळ 
त्यांनी पाहिले तेव्हा ते म्हणाले, “आमच्याजवळ पाच 
रीळ र र ११ 
भाकरी आणि दोन मासे आहेत. 
श्येशने क शिष्यांना सांगितले क ३ च लोकांना 
ऑ्येशूने शिष्यांना सांगितले, “सर्व लोकांना 
करट रि 974 0तेव्हा ग 
गटागटाने हिरवळीवर बसायला सांगा.” *"तेव्हा सर्व 























माझी इच्छा आहे.” * राजाला फार वाईट वाटले, 


जेरी क. 0 वकर जो शंभर 
लोक गटागटाने बसले. प्रत्येक गटात पन्नास ते शंभर 








च > क. भोजनास भक चे 
परंतु त्याच्या शपथेमुळे ब भोजनास आलेल्या 


लोक होते. “येशूने पाच भाकरी आणि दोन मासे 





पाहुण्यांमुळे त्याला तिला नकार द्यावा असे वाटले 





च की 2.2. (240 सी व 
घेतल. त्याने त्याचे बाट केल. त्याने तेथे आकाशाकडं 





नाही. “तेव्हा राजाने लगेच बध करणाऱ्याला 


र्य व. आभार वरी 
'पाहन देवाचे आभार मानले. भाकरी मोडल्या व त्या 











पाठविले ब योहानाचे शीर घेऊन येण्याची आज्ञा 


केली 


व्र लोकांना शिष्यांजबळ 
लोकांना वाढण्यासाठी आपल्या शिष्यांजबळ दिल्या. 





. मग तो गेला व तुरूंगात जाऊन त्याने योहानाचे 
शीर कापले. 





दोन मासेसुद्धा बाटून दिले. **मग ते सर्व जेबून तृप्त 
झाले. “त्यांनी भाकरीच्या व माशांच्या तुकड्यांनी 








ते शीर तबकात घालून मुलीला दिले व मुलीने 


भरलेल्या बारा टोपल्या भरल्या. “*आणि जे पुरुष 





ते आईला दिले. /योहानाच्या शिष्यांनी हे ऐकले 
अ, तन. 72%. 2 च त्यांनी वील च. 
तेव्हा ते तेथे आले. त्यांनी त्याचे शरीर उचलले 
आणि कबरेत नेऊन ठेवले. 





येशू पाच हजारहूंन अधिक लोकांना जेवू घालतो 
(मत्तव 14:13-21; लूक 9:10-17; योहान 6:1-14) 
"प्रेषित येशूभोवती जमले. त्यांनी जे केले आणि 


जेबले, त्यांची संख्या पाच हजार होती. 


येशू पाण्यावर चालतो 
(मत्तय 14:22-23 योहान 6:15. 27) 
45नंतर येशूने लगेच शिष्यांना नावेत बसविले 
आणि पलीकडे असलेल्या बेथसेदा येथे त्याच्यापुढे 
जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत त्याने लोकांना निरोप 











शिकविले ते सर्ब त्याला सांगितले. 3'नंतर येश त्यांना 
म्हणाला, “तुम्ही माझ्याबरोबर एकांती चला आणि 





देऊन घरी पाठवले. “*“त्यांना निरोप दिल्यावर तो 
प्रार्थना करण्यास डोंगरावर गेला. “संध्याकाळ झाली 





थोडा विसावा घ्या. तो असे म्हणाला कारण तेथे 


तेव्हा नाब सरोवराच्या मध्यभागी होती आणि 





पुष्कळ लोक जात येत होते व त्यांना जेवायलाही 
सवड मिळत नव्हती. 


जमिनीवर येशू एकटाच होता. **मग त्याने त्यांना 
वबल्ही मारणे अबघड जात आहे असे पाहिले. कारण 








अतेव्हा ते सर्वजण नावेत बसून निर्जन ठिकाणी 


वारा त्यांच्या विरुळ्धचा होता. पहाटे तीन ते सहाच्या 








गेले. परंतु पुष्कळ लोकांनी त्यांना जाताना पाहिले 


दरम्यान यशू नावकड गला. यश पाण्यावरून चालत 





ब ते कोण आहेत हे त्यांना कळाले तेव्हा सर्व गावांतील 


होता व तो त्यांना ओलांडन पुढे जाऊ लागला, **जेव्हा 





लोक पायीच धावत निघाले व येशू तेथे येण्याअगोदरच 
ते तेथे पोहोंचले. *येशू नावेतून उतरला तेव्हा त्याने 
मोठा लोकसमुदाय पाहिला व त्याला त्यांचा कळवळा 

















त्यांनी त्याला सरोबरावरून पाण्यावरून चालताना 








दीनार मजुराच्या एका दिवसाची मजुरी. 


मार्क 6:50-7:23 


54 





पाहिले तेव्हा त्यांना ते भूत आहे असे वाटले व ते 





श्तुम्ही देवाच्या आज्ञा पाळत नाही, तर आता 





ओरडले. *०कारण त्या सर्वांनी त्याला पाहिले व ते 
घाबरून गेले. तो लगेच त्यांना म्हणाला, “धीर धरा, 
भिऊ नका, मी आहे.” 'नंतर तो त्यांच्याकडे नावेत 





तुम्ही मनुष्यांची शिकवण पाळता आहात.” 
*आणखी तो त्यांना म्हणाला, “आपल्या स्वत:च्या 
रूढी प्रस्थापित करण्यासाठी देवाच्या आज्ञा दूर 











मस ळी क क 
गेला तेव्हा बारा शांत झाला. ते अतिशय 


करण्यात तुम्ही पटाईत आहात. !१मोशे म्हणाला, “तू 





आश्‍चर्यचकित झाल. ££कारण त्यांना भाकरीच्या 


आपल्या आईवडिलांचा सन्मान कर.”* जो मनुष्य 





पवल वोवी त्याच 
संदर्भातील चमत्कार समजलाच नव्हता आणि त्यांची 
मने कठीण झाली होती. 

53त्यांनी सरोबर ओलांडल्यावर ते गनेसरेतच्या 





आपल्या वडिलांबहृल किंबा आईबहल वाईट बोलतो, 
त्याला ठार मारलेच पाहिजे.* परंतु तुम्ही 
शिकविता, एखादा मनुष्य आपल्या आईला व 











किनाऱ्याला आले व नाव (होडी) बांधून टाकली. 


वडिलांना असे म्हणू शकतो की, 'तुम्हांला मदत 





ते नावेतून उतरले, तेव्हा लोकांनी येशूला 
ओळखले. लोक हे सांगण्यासाठी इतर सर्व 


करण्यासाठी माझ्याकडे थोडेफार आहे. परंतु तुम्हांला 
मदत करण्यासाठी मी ते वापरणार नाही. मी ते 











लोकांकडे पळाले आणि आजाऱ्यांना खाटेवर घालून 


देवाला देईन,' र्तुम्ही त्याला त्याच्या वडिलांसाठी 





जेथे पक _यॅ 3 तवकळ. >. कळ. किलर घेऊन जाऊ व्ह ह 
जेथे तो आहे असे ऐकले तेथे घेऊन जाऊ लागले. 
56खेड्यात स किंबा क. आणि जेथे र बाजाराच्या 
,गावात किंबा शेतात आणि, जेथे बाजाराच्या 
जागी कोठे तो गेला तेथे लोकांनी आपल्या आजारी 














किंवा आईसाठी काही करू देत नाही. !तुम्ही अशा 
रूढी पाळण्याचे शिकवून रूढींनी देवाचे वचन रह 
करता आणि तुम्ही अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी 








माणसांना आणून ठेवले. त्यांनी त्याला फक्त त्याच्या 
झग्याच्या काठाला स्पर्श करू देण्याची विनंति केली. 
ज्यांनी त्याला स्पर्श केला ते बरे झाले. 








देवाचा नियम आणि माणसांनी बनविलेले नियम 
(मत्तव 15:1-20) 
'काही परूशी आणि नियमाशास्त्राचे शिक्षक जे 
यरुशलेमेहन आले होते ते येशभोबती जमले 
2आणि त्यांनी त्याच्या काही शिष्यांना अशुद्ध (म्हणजे 
हात न धुता) हातांनी जेवताना पाहिले. २6कारण 
परूशी व इतर सर्व यहूदी वाडवडिलांच्या रुढी पाळून 
विशिष्ट रीतीने नीट हात धुतल्याशिवाय जेवत नाहीत.) 
“बाजारातून आणलेली कुठलीही वस्तू धुतल्याशिवाय 
ते खात नाहीत. त्यांच्या पूर्वजांच्या इतर अनेक 
चालीरीति ते पाळतात आणि प्याले, घागरी, तांब्याची 
भांडी धुणे अशा दुसऱ्या इतर रूढीही पाळतात. 
अमग परूशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक यांनी येशूला 
विचारले, “तुझे शिष्य बाडवडिलांच्या रूढी का पाळत 
नाहीत? हात न धुता का जेवतात?” *येश॒ त्यांना 






































म्हणाला, “यशयाने जेव्हा तुम्हा ढोंगी लोकांविषयी 
भविष्य केले तेव्हा त्याचे बरोबरच होते. यशया 
लिहितो, 





“हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात 


करता. 
क्येशने शर्ी दळी लोकांना त र 
[ने लोकांना आपल्याकडे पुन्हा बोलावून 
म्हटले, “प्रत्येकाने माझे ऐका व हे समजून घ्या. 
15बाहेरून मनुष्याच्या आत जाऊन त्याला अपवित्र 
करील असे काही नाही. ज्या कुणाला ऐकायला 
कान आहेत तो ऐको.” 6* 








1म्लोकसमुदायाला सोडन येश॒ घरात गेला तेव्हा 
शिष्यांनी त्याला या दाखल्याविषयी विचारले, !*तो 
त्यांना म्हणाला, “तुम्हांलादेखील हे समजत नाही 
'काय?” जे बाहेरून मनुष्याच्या आत जाते ते त्याला 
अपवित्र करीत नाही हे तुम्हांला समजत नाही का? 
४%कारण ते त्याच्या अंत:करणात जात नाही तर 
त्याच्या पोटात जाते. नंतर ते शरीराबाहेर जाते. असे 
सांगून सर्व अन्न त्याने शुद्ध घोषित केले 
20ओआणखी तो म्हणाला, “जे माणसाच्या आतून 
बाहेर पडते ते माणसाला अपवित्र करते. कारण 
आतून म्हणजे अंत:करणातून वाईट विचार बाहेर 
पडतात. 'जारकर्म, चोरी, खून, *व्यभिचार, लोभ, 
बाईटपणा, कपट, असभ्यता, मत्सर, शिव्यागाळी, 
अहंकार आणि मूर्खपणा, या सर्व बाईट गोष्टी आतून 
बाहेर पडतात आणि माणसाला अपवित्र करतात.” 



































परंतु त्यांची अंत:करणे माझ्यापासून दूर 
आहेत, "ते व्यर्थ माझी उपासना करतात 
कारण ते लोकांना शास्त्र म्हणून जे 
शिकवितात ते मनुष्यांनी केलेले नियम 
असतात.' 














तू आपल्या ... 
जो मनुष्य ... पाहिजे निर्गम 21:17 


'कर निर्गम 20:12; अनुवाद 5:16. 





वचन 16 काही ग्रीक प्रतींत 16 वे वचन आहे. “ज्याला कान 
आहेत तो ऐको!” 


55 


यहूदी नसलेल्या स्त्रीला येशू मदत करतो 
(मत्तय 175:21-28) 

“येशू त्या ठिकाणाहून निघाला आणि सोर 
प्रांताच्या आसपासच्या प्रदेशात गेला. तो एका घरात 
गेला ब हे कोणाला कळू नये अशी त्याची इच्छा 
होती. परंतु तो त्याची उपस्थिती लपवू शकला नाही 
एका स्त्रीने ऐकले की येश तेथे आहे. तिच्या मुलीला 
अशुद्ध आत्मा लागलेला होता. “ती स्त्री आली व 
येशूच्या पाया पडली. *ती स्त्री ग्रीक होती व 
सिरीयातील फिनीशिया येथे जन्मली होती. तिने येशूला 
आपल्या मुलीतून भूत काढण्याची विनंति केली. 
शम्येशू तिला म्हणाला, “प्रथम मुलांना तृप्त होऊ दे 
कारण मुलांची भाकरी घेऊन कुत्र्याला टाकणे योग्य 

टर 
नव्हे. 























*श्परंतु ती त्याला म्हणाली, “प्रभू, कुत्रीसुद्धा 
मुलांच्या हातून मेजाखाली पडलेला चुरा खातात.” 

“येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या या उत्तरामुळे 
तू शांतीने घरी जा. तुझ्या मुलीतून भूत निघून गेले 
आहे.” 

*पमग ती घरी आली आणि तिची मुलगी 
अंथरुणावर पडली आहे व तिच्यातून भूत निघून 
गेले आहे, असे तिने पाहिले. 











येशू एका बहिऱ्या मनुष्याला बरे करतो 

अथ्येश सोरभोवतालच्या प्रदेशातन परतला आणि 
सिदोनाहन दकापलीसच्या वाटेने गालील समुद्राकडे 
आला. “तेथे काही लोकांनी एका बहिऱ्या तोतर्‍्या 
मनुष्याला येशकडे आणले ब आपण त्याच्यावर हात 
ठेवा अशी विनंति केली. ४येशने त्याला लोकांपासून 
एका बाजूस घेऊन त्याच्या कानात आपल बोटे 
घातली. नंतर तो थुंकला आणि त्या माणसाच्या जिभेला 
स्पर्श केला. त्याने स्वर्गाकडे पाहून मोठा उसासा 
टाकला व म्हणाला, “एफ्फात्था” म्हणजे मोकळा 
हो. आणि त्याच क्षणी त्याचे कान मोकळे झाले. 























त्याला बोलता येऊ लागले. त्याने कोणाला सांगू 


'नका अशी आज्ञा केली. 
येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्याविषयी 
लोकांना पक 
लोकांना सूचना देऊ लागला, (पण लोक त्याविषयी 
अधिकाअधिक सांगत गेले.) ते लोक फारच 
आश्‍चर्यचकित क ण “त्याने क. वु 
आश्‍चर्यचकित झाले व म्हणाल, “त्याने सर्ब काही 
अ ल मर बहिऱ्यांना नेर 
चांगले केले आहे. तो बहिऱ्यांना ऐकण्यास आणि 
मुक्‍यांना बोलावयास लावतो.” 














मार्क 7:24-8:15 


येशू चार हजारांपेक्षा अधिक लोकांना जेवू घालतो 
(मत्तय 15.32-39) 
8 त्या दिवसात आणखी एका वेळी लोकांचा मोठा 
समुदाय जमला. त्यांच्याजजळ खावयास काही 
नव्हते. येशूने आपल्या शिष्यांस बोलाविले आणि 
त्यांना म्हणाला, “मला या लोकांचा कळवळा येतो 
'कारण तीन दिवसांपासून ते माझ्याबरोबर आहेत 
आणि त्यांच्याजजबळ खावयास काही नाही. *मी जर 
त्यांना उपाशी घरी पाठविले तर ते रस्त्यातच शुद्ध 
हरपून पडतील. त्यांच्यातील काही फार दुरून आले 
आहेत.” 

“त्याच्या शिष्यांनी उत्तर दिले, “या निर्जन जागी 
एवढ्या लोकांना पुरतील इतक्या भाकरी कोण मिळवू 
शकेल काय?” 

येशूने त्यांना विचारले, “तुमच्याजबळ किती 
भाकरी आहेत? शिष्य म्हणाले, “आमच्याकडे सात 
भाकरी आहेत.” 

“नंतर त्याने लोकांना जमिनीवर बसण्याची आज्ञा 
केली. त्याने सात भाकरी घेतल्या, आभार मानले व 
त्या मोडल्या ब आपल्या शिष्यांजबळ त्या वाढण्यास 
दिल्या. नंतर त्यांनी त्या लोकांना वाढल्या. 
7त्यांच्याजबळ थोडे लहान मासे होते मग त्याने त्यावर 
आभार मानले व त्यांना तेही बाढाबयास दिले. *लोकक 
जेऊन तृप्त झाले. उरलेल्या तुकड्यांच्या सात टोपल्या 
त्यांनी भरल्या. "तेथे सुमारे चार हजार पुरुष होते. 
नंतर त्याने त्यांना घरी पाठवले. !"आणि लगेच तो 
आपल्या शिष्यांसह नावेत बसला व दल्मनुथा प्रांतात 
आला. 





















































परूशी येशूची परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करतात 
(मत्तय 16:1-4) 

11मग परूशी आले व त्याला प्रश्‍न विचारू लागले. 
त्याची परीक्षा पाहावी म्हणून त्यांनी त्याला स्वर्गातून 
चिन्ह मागितले. !”आपल्या आत्म्यात दीर्घ उसासा 
टाकून तो म्हणाला, “ही पिढी चिन्ह का मागते? मी 
तुम्हांस सांगतो की, या पिढीला चिन्ह दिले जाणार 
नाही.” "नंतर त्याने त्यांना सोडले ब तो नावेत 
जाऊन बसला व सरोवराच्या पलीकडच्या बाजूस 
गेला. 

















येशू यहूदी पुढाऱ्यांविरुद्ध इशारा देतो 
(मत्तय 16:5-12) 
14शिष्य भाकरी आणण्याचे विसरले होते. एका 
भाकरीशिवाय त्यांच्याकडे काही नव्हते. "येशूने 





मार्क 8:16-9:2 





त्यांना निक्षून सांगितले, “सांभाळा, परूश्यांचे खमीर 
व हेरोदाचे खमीर यापासून सावध राहा.” 


56 





2&त्यांनी त्याला उत्तर दिले, “काही जण म्हणतात, 
तुम्ही बाप्तिस्मा करणारा योहान आहात तर इतर 








16मग ते आपसात चर्चा करू लागले की, 


काही एलीया समजतात, तर दुसरे काही तुम्ही 





“आपल्याजवळ भाकरी नाहीत म्हणून तसे बोलला 
'को काय?” 
्म्ते डळ प च. 
ते काय बोलतात हे ओळखून येशू त्यास म्हणाला, 
“आपणाजवळ भाकरी नाहीत याविषयी चर्चा का 
करता? अजून तुमच्या लक्षात आले नाही काय व 











संदेष्ट्यांपैकी एक आहा असे म्हणतात.” 

29मग येशने त्यांना विचारले, “तुम्हांला मी कोण 
आहे असे वाटते? 

पेत्राने उत्तर दिले, “तू ख्रिस्त आहेस.” 

3श्येशू शिष्यांना म्हणाला, “मी कोण आहे हे 





क 











तुम्हांला समजत नाही काय? तुमचे अंत:करण कठीण 
झाले आहे काय? !*तुमचे डोळे आंधळे आहेत काय? 
तुमचे कान बहिरे आहेत काय? आपल्याकडे पुरेशा 





कोणालाही सांगू नका.” 
अतो त्यांना शिकवू लागला, “मनुष्याच्या पुत्राने 
पुष्कळ दु:ख भोगावे. वडील, मुख्य याजक, 








भाकरी नसताना मी काय केले हे तुम्हांला आठवत 
नाही काय? !*पाच हजारांसाठी मी पाच भाकरी 
मोडल्या तेव्हा जे खाल्ले गेले नाही अशा भाकरींच्या 











नियमशास्त्राचे शिक्षक यांजकडून नाकारले जावे, 
त्याला जिवे मारले जावे व तिसऱ्या दिवशी त्याने 

9: की होणे कन म्य उश्त्याने 3 र >. 
पुन्हा उठावे हे होणे अगत्याचे आहे. त्याने हे स्पष्टपणे 











किती टोपल्या तुम्ही गोळा केल्या ते आठवा. शिष्यांनी 
उत्तर दिले, “बारा टोपल्या.” 








सांगितले तेव्हा पेत्राने येशूला बाजूला घेतले व तो 
त्याला दटाव लागला. परंतु येशने बळन आपल्या 





2१्चार हजारांसाठी मी सात भाकरी मोडल्या, तेव्हा 


शिष्यांकडे पाहिले व पेत्राला धमकावन म्हटले, “अरे 





तुम्ही तुकड्यांच्या किती टोपल्या गोळा केल्या? 





शिष्यांनी उत्तर दिले, “सात टोपल्या.” “मग येशू 





सेताना माझ्यापुढून निघून जा. देवाच्या गोष्टीविषयी 
तुला काही वाटत नाही. तुझे लक्ष देवाच्या गोष्टीकडे 














त्यांना म्हणाला, 
'काय?” 


येशू बेथसैदा येथील आंधळ्व्याला बरे करतो 
बेथसेदा येथे आले आणि काही जणांनी 
त्याच्याकडे एका आंधव्व्याला आणले व येशूने त्याला 
स्पर्श करावा अशी विनंति केली. “मग त्याने 
आंधव्व्याचा हात धरून त्याला गावाबाहेर नेले. मग 
येशू त्या आंधळ्व्याच्या डोव्व्यात थुंकला व त्याच्यावर 
> र ण विचारले “तला व्सिते ११ 
हात ठेवून त्याने बिचारले, “तुला काही दिसते काय? 
24त्याने ऱ्य पाहिले म्हणाला “मला > 
त्याने वर पाहिले आणि म्हणाला, “मला माणसे 
दिसतात व सभोवताली झाडे चालत असल्यासारखी 
दिसतात.” 
2$नंतर ७ य, क. सी 
नंतर येशूने पुन्हा आपले हात त्या माणसाच्या 
डोव्व्यावर ठेवले. त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याला 
दृष्टी आली, त्याला सर्व काही स्पष्ट दिसु लागले 
>येशूने त्याला, “त्या गावात पाऊलदेखील टाकू 
नको” असे सांगून घरी पाठवून दिले. 


पेत्र म्हणतो की येशू हा ख्रिस्त आहे 
(सत्य 16:13-20; लूक 9:16-217) 
2म्मग येशू व त्याचे शिष्य फिलीप्पै केसरीयाच्या 
आसपासच्या खेड्यात गेल. वाटेत त्याने त्याच्या 
शिष्यांस विचारले, “लोक मला कोण म्हणून 
ओळखतात?" 


“अजूनही तुम्हांला समजत नाही 












































लागलेले नाही, तर फक्त मानवाच्या दृष्टिकोणातून 
महत्त्वाच्या असणाऱ्या गोष्टीकडे आहे.” 
नंतर त्याने आपल्या शिष्यांसह लोकांना 
बोलाविले व त्यांना म्हणाला, “जर कोणाला माझ्या 
मागे यायचे आहे तर त्याने आत्मत्याग करावा. आपला 
वधस्तंभ घ्यावा ब मला अनुसरावे. जो कोणी आपला 
जीव वाचव्‌ पाहतो तो जिवाला मुक्केल ब जो कोणी 
माझ्यासाठी व सुवार्तेसाठी जिवाला मुक्केळ तो आपला 
जीव वाचवील. **मनुष्याने सर्व जग मिळविले व 
जिवाचा नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ? 
अजिवाच्या मोबदल्यात मनुष्य काय देऊ शकेल? 
34्या व्यभिचारी आणि पापी पिढीत जो कोणी माझी 
वब माझ्या वचनांची लाज धरतो तर मनुष्याचा पुत्रही 
जेव्हा तो आपल्या पित्याच्या गौरवात पवित्र दूतांसह 
येईल तेव्हा त्यांची लाज धरील .” 
येशू त्या लोकांना म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे 
सांगतो की, येथे उभे असलेले काही असे आहेत 
की. ज्यांना देवाचे राज्य सामर्थ्यानिशी आलेले 
दिसेपर्यंत मरणाचा अनुभव येणार नाही.” 
























































मोशे व एलीयाबरोबर येशू 

(मत्तव 17:1-73: लूक 9:26-36) 
सहा दिवसांनंतर येशूने पेत्र, याकोब आणि योहान 
यांना आपल्याबरोबर एका उंच डोंगरावर नेळे आणि 


57 


मार्क 9:3-29 





च त्यांच्यासमोर झे रि र उत्याची यी 
तेथे त्यांच्यासमोर त्याचे रूपांतर झाले. *त्याची वस्त्रे 
चमकदार, अत्यंत पांढरी शुभ्र, इतको को तशी 
पृथ्वीवरील कोणत्याही परिटालाशुभ्र करता येणार 
नाहीत, अशी होती. *एलीया व मोशे त्याच्याबरोबर 
2. शवक. ७ येशबरोबर ह संभाषण होते ञ्पेत्र 
प्रगट झाले, ते येशूबरोबर संभाषण करीत होते. 'पित्र 





जेव्हा तो त्याला धरतो तेव्हा त्याला खाली आपटतो 
वब तोंडाला फेस आणतो, दात चावतो ब नंतर ताठ 
होतो. मी आपल्या शिष्यांना त्याला काढावयास 
सांगितले परंतु ते काढू शकले नाहीत.” 

श्येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लोक निश्वास ठेवीत 














जा “रुजी जॉ दळ स ज्य. आ च्य 
येशूला म्हणाला, “गुरुजी, आपण येथे आहोत हे चांगले 
आहे. आपण तीन मंडप बनवू. एक आपणांसाठी, 


नाही. मी तुमचे कोठवर सहन करू? मुलाला इकडे 
आणा.” 





एक मोशेसाठी व एक एलीयासाठी टी.” “पेत्र असे बोलला 


2१नंतर त्यांनी मुलाला येशकडे आणले आणि 





कारण काय बोलावे ते त्याला समजेना कारण ते 
भयभीत झाले होते. 

'प्मग एक मेघ आला आणि त्याने त्यांच्यावर 
छाया केली. मेघातून एक वाणी झाली, “हा माझा 
प्रिय पुत्र आहे याचे तुम्ही ऐका.” 








त्या आत्म्याने येशूकडे पाहिले तेव्हा लगेच 
मुलाला पिळवटून टाकले. तो जमिनीवर पडला 
आणि तोंडाला फेस आला आणि तो लोळू लागला. 

“नंतर येशूने त्याच्या वडिलांना विचारले, “किती 
'काळ हा असा आहे?” 











डं 





४आणि एकाएकी त्यांनी एकदम सभोवती पाहिले 
तेव्हा त्यांना येशूशिवाय कोणीही दिसले नाही. 
*्ते डोंगरावरून खाली येत असता येशूने त्यांना 





वडिलांनी उत्तर दिले, “बाळपणापासून हा असा 
हे. 2*पष्कळदा ठार करण्यासाठी र 

आहे. “पु ठार करण्यासाठी तो त्याला अग्नीत 
किंवा पाण्यात टाकीत असे. परंतु आपण 











द्य 





आज्ञा केली की, तुम्ही जे पाहिले आहे ते मनुष्याचा 
4८. ०० स स 3: ल्य ११ 
पुत्र मेलेल्यातून उठेपर्यंत कोणालाही सांगू नका. 
1०म्हणून त्यांनी ही गोष्ट त्यांच्यातच ठेवली. परंतु 
ते मेलेल्यांतून उठणे' याचा अर्थ काय याविषयी 




















काही करत असाल तर आम्हांवर दया करा, 
आणि आम्हांला मदत करा.” 


2आ्येश 





येशू त्याला म्हणाला, “तू म्हणालास तुम्हांला 








आपसात चर्चा करीत होते. !'त्यांनी येशला विचारले, 


काही तरी करणे शक्‍य असेल तर, परंतु जो विश्‍वास 





'प्रथम एलीया आला पाहिजे असे नियमशास्त्राचे 
शिक्षक का म्हणतात?” 


ठेवतो कर क 
ठेवतो त्या मनुष्याला सर्व काही शक्‍य असते. 
तेव्हा लागलेच मुलाचे वडील मोठ्याने ओरडून 








र्तो त्यांना म्हणाला, “होय, एलीया सर्व गोष्टी 
व्यवस्थितपणे करण्यासाठी आला पाहिजे. परंतु 
मनुष्याच्या पुत्राविषयी त्याने पुष्कळ दु:खे सोसावीत 
क्री जावे न ळर लिहिले 

वब नाकारले जावे असे पवित्र शास्त्रात का लिहिले 
आहे? "मी तुम्हांला सांगतो, एहीया आधीच आला 











म्हणा", “मी विश्‍वास धरतो, माझा अविश्‍वास 
घालवण्यास मदत करा.” 
25येशने > 352. क, 2. क. 

[ूने लोकसमुदाय त्याच्याकडे धावत येत आहे 

असे पाहिले तेव्हा येशू त्या अशुद्ध आत्म्याला 
धमकावून म्हणाला, “अरे याला मुके बहिरे 











आहे आणि जसे त्याच्याविषयी लिहिले आहे तसे, 
त्यांनी त्यांना पाहिजे तसे त्याचे केले.” 





येशू एका आजारी मुलाला बरे करतो 
(मत्तय 17:14-20, लूक 9:37-43) 
14नंतर ते उरलेल्या शिष्यांजजबळ आले, तेव्हा 
त्यांना त्यांच्याभोवती मोठा लोकसमुदाय दिसला आणि 











करणाऱ्या आत्म्या मी तुला आज्ञा करतो कौ, 
याच्यातून बाहेर नीघ आणि पुन्हा कधीही याच्यात 
शिरू नको.” 





>6नंतर तो अशुद्ध आत्मा किंचाळला व मुलाला 
अगदी पिळवटून बाहेर निघाला. मुलगा मृतासारखा 
झाला आणि लोकांना वाटले, तो मेला. “परंतु येशूने 











नियमशास्त्राचे शिक्षक त्यांच्याशी बाद घालीत होते. 


त्याला हातास धरून त्याच्या पायावर उभे केले. 





5सर्व लोक येशूला पाहताच आश्‍चर्यचकित झाले 
आणि ते त्याला वंदन करण्यासाठी धावले. 





आणि मुलगा उभा राहिला. 
2&नंतर र १. > शिष्यांनी 
नंतर येशू घरात गेल्यावर त्याच्या शिष्यांनी 








1€्येशूने त्यांना विचारले, “तुम्ही त्यांच्याशी कसला 
वाद घालीत आहात?” 

17्लोकांतील एकाने त्याला उत्तर दिले, “गुरुजी, 
मी माझ्या मुलाला आपणकडे आणले. त्याला अशुद्ध 
आत्मा लागला असून तो बोलू शकत नाही. '*आणि 











त्याला एकांतात विचारल, “आम्ही तो अशुद्ध आत्मा 
का काढू शकलो नाही?” 

शश्येश्‌ त्यांना म्हणाला, “ही असली भुते 
प्रार्थनेशिवाय ब उपासावाचून दुसऱ्या कशाने निघणे 
शक्य नाही. 





मार्क 9:30-10:4 


येशू स्वत:च्या मरणाविषयी सांगतो 
(यसत्तय 17:22-23) लूक 9:43-45) 

3१ते तेथून निघाले आणि गालीलातून प्रबास करीत 
गेले. ते कोठे आहेत हे कोणालाही कळू नये अशी 
येशूची इच्छा होती. "कारण तो आपल्या शिष्यांस 
शिकवीत होता. तो त्यांना म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र 
विश्‍वासघाताने धरून माणसांच्या हाती दिला जाणार 
आहे. ते त्याला ठार मारतील. परंतु मारला गेल्यानंतर 
तो तिसऱ्या दिवशी उठेल.” 

अपण या बोलण्याचा अर्थ त्यांना समजला नाही. 
आणि त्याविषयी त्याला विचारण्यास ते भीत होते. 


























सर्वांत मोठा कोण हे येशू सांगतो 
(मत्तय 16-7-5/ लक 9.46-46) 

3अ्येश ब त्याचे शिष्य कफर्णहमास आले. येश 
घरात असता त्याने त्यांना विचारले, “वाटेत तुम्ही 
'कशाविषयी चर्चा करीत होता?” परंतु ते गप्प 
राहिले कारण वाटेत त्यांनी सर्वांत मोठा कोण याविषयी 
चर्चा केली होती. 

मग येशू खाली बसला, त्याने बारा जणांना 
बोलावून त्यांना म्हटले, “जर कोणाला पहिले 
व्हावयाचे असेल तर त्याने शेवटले झाले पाहिजे 
आणि सर्वांचा सेबक झाले पाहिजे.” 

येशू एका बालकाला घेऊन त्यांच्यापुढे उभा 
राहिला. येशूने त्या बालकाच्या हातास धरले व 
बालकास उचलून घेऊन त्यांना म्हणाला, “जो 
कोणी ह्यासारख्या लहान बालकाला माझ्या नावाने 
स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो आणि जो कोणी 
मला स्वीकारतो तो केवळ माझाच स्वीकार करतो 
असे नाही तर ज्याने मला पाठविले त्याचाही स्वीकार 
करतो. 






































कोणीही मनुष्य जो आपणाविरुद्ध नाही तो 
आपल्या बाजूचा आहे 
(लूक 9:49-50) 
>्योहान येशूला म्हणाला, “गुरुजी, आम्ही एकाला 
आपल्या नावाने भुते काढताना पाहिले आणि आम्ही 
त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला कारण तो 
आपल्यापैकी नव्हता.” 








58 


मी तुम्हांला खरे सांगतो, ख्रिस्ताचे म्हणून तुम्हांला 
जो कोणी एक प्याला पाणी देईल तो नक्कीच आपल्या 
प्रतिफळाला मुकणार नाही. “माझ्यावर विश्‍वास 
ठेवणाऱ्या या लहानातील एकाला देवापासून परावृत्त 
करील, त्याच्या गळ्व्यात जात्याची तळी बांधून त्याला 
समुद्रात फेकून देणे हे त्याच्यासाठी बरे आहे. “जर 
तुझा उजवा हात तुला पाप करायला प्रवृत्त करतो 
तर तो तोडून टाक. दोन हात असून नरकात न 
विझणाऱ्या अग्नीत जाण्यापेक्षा व्यंग असून जीवनात 
जाणे बरे. “** * आणि जर तुझा पाय तुला पाप 
'करावयास लावतो तर तो काढून टाक. दोन पाय 
असून नरकात फेकले जावे यापेक्षा लंगडे होऊन 
रे. “6* 414४जर तुझा उजवा डोळा 























जीवनात गेलेले बरे 
तुला पाप करावयास लावितो तर तो काढून टाक 
दोन डोळे असून जेथे त्यांना खाणारे किडे मरत 
नाहीत आणि अग्नि विझत नाही अशा नरकात 
फेकले 
जाणे 











कले जावे यापेक्षा एक डोळा असून देवाच्या राज्यात 
जाणे हे बरे. “*कारण प्रत्येकाची अग्नीने परीक्षा 
घेतली जाईल. 

50“मीठ चांगले आहे. जर मिठाने त्याचा खारटपणा 
घालविला तर ते पुन्हा कसे खारट कराल. तुम्ही 
आपणामध्ये मीठ असू द्या आणि एकमेकांबरोबर 
शांतीने राहा.” 








येशू घटस्फोटाविषयी शिकवितो 
(मत्तय 19.1-12) 
। नंतर येशने ती जागा सोडली आणि यहदीया 
प्रांतात ब यार्देन ओलांडून पलीकडे गेला. 
लोक पुन्हा गटागटाने त्याच्याकडे आल. आणि जसा 
त्याचा परिपाठ होता तसे त्याने त्यांना शिकविले. 
>काही ण, त या. प त्यांनी 
काही परूशी येशूकडे आले. त्यांनी त्याला 
विचारले, “आपल्या पत्नीला घटस्फोट द्यावा हे 
मनुष्यासाठी कायदेशीर आहे काय?” हे तर त्यांनी 
त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी विचारले. येशूने त्यांना 
उत्तर दिले, “मोशेने तुम्हांला काय आज्ञा दिली आहे?" 
भते मोशेने लिहिण्याची 
ते म्हणा", “मोशेने पुरुषाला सटपत्र लिहिण्याची व 
असे करून आपल्या बायकोला सोडण्याची परवानगी 
दिली आहे.” 



































परंतु येशू म्हणाला, “त्याला मना करू नका, 
'कारण जो कोणी माझ्या नावाने चमत्कार करतो तो 
नंतर माझ्याविषयी बाईट बोलू शकणार नाही. **जो 
आपल्याविरुद्ध नाही तो आपल्याला अनुकूल आहे. 




















वचन 44 काही ग्रीक प्रतीमध्ये वचन 44 जोडतात जे वचन 48 
सारखेच आहे. 





वचन 46 काही ग्रीक प्रतीमध्ये बचन 46 जोडतात जे वचन 
48 सारखेच आहे. 


59 


मार्क 10:5-32 








श्येशू म्हणाला, “कारण केवळ तुमच्या हट्टामुळे 


फसवू नको, आपल्या वडिलांचा ब आपल्या आईचा 





मोशेने तुमच्यासाठी ही पर्यायी अनुमति दिली 
(लिहिली) आहे. "परंतु उत्पत्तीच्या आरं भापासून 
देवाने त्यांना पुरुष व स्त्री असे निर्माण केले.* ऱ्या 
कारणामुळे पुरुष आपल्या आईवडिलांना सोडील व 
आपल्या पत्नीशी जडून राहील. *आणि ती दोघे एकदेह 
होतील.* म्हणून यापुढे ती दोन नाहीत तर एकदेह 














सन्मान कर.” 

2१तो मनुष्य म्हणाला, “गुरूजी, मी तरुणपणापासून 
या आज्ञा पाळत आलो आहे.” 

प्येशूने त्याच्याकडे पाहिले त्याला त्याच्याविषयी 
प्रेम बाटले. तो त्याला म्हणाला, “तुझ्यामध्ये एका 
गोष्टीची उणीव आहे. जा, तुझ्याजवळ जे सर्व आहे 








आहेत. यासाठी देवाने जे जोडले आहे ते मनष्याने 
वेगळे करू नये.” !"नंतर, येश ब शिष्य घरात असता 
शिष्यांनी या गोष्टीविषयी त्याला विचारले, 'प्येश॒ 
त्यांना म्हणाला, “जो कोणी आपली पत्नी टाकतो व 








हड * "३ गोरगरिबांस (१ 

ते बीक. नंतर ते गोरगरिबांस वाटून टाक. स्वर्गात 

तुला संपत्ती प्राप्त होईल . तर मग चल आणि माझ्या 
न. छि 


मागेये 
थ्थ्हे शब्द ऐकन तो मनुष्य खप निराश झाला व 











दुसरीबरोबर लग्न करतो तो आपल्या पत्नीविरुद्ध 
व्यभिचार करतो. 1८आणि जर पत्नी आपल्या 


खिन्न होऊन निघून गेला कारण त्याच्याजबळ खप 
संपत्ति होती. “येशूने सभोबताली पाहिले ब तो आपल्या 








नवऱ्याला सोडते आणि दुसऱ्याबरोबर लग्न करते 
तर तीही व्यभिचार करते.” 





येशू मुलांचा स्वीकार करतो 


(मत्तव 19:13-15, लूक 1&-15-17) 


शिष्यांना म्हणाला, “ज्याच्याजवळ संपत्ति आहे त्याचा 
देवाच्या राज्यात (श्रीमंतांचा) प्रवेश होणे किती कठीण 
आहे!” 

2५त्याचे शब्द ऐकून शिष्य थक्क झाले, परंतु येशू 
त्यास म्हणाला, “माझ्या मुलांनो, देवाच्या राज्यात 








त्याने >. क (0 
त्याने त्यांना स्पर्श करावा, यासाठी लोक लहान 


श्रीमंताचा प्रवेश होणे किती कठीण आहे! “श्रीमंतांचा 





बालकांना त्याच्याकडे आणीत होते. परंतु शिष्यांनी 





देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या 





त्यांना दटावले “येशूने हे पाहिले तेव्हा तो रागावला 
आणि त्यांना म्हणाला, “लहान बालकांना माझ्याकडे 
येऊ द्या. त्यांना मना करू नका कारण देवाचे राज्य 
यांच्यासारख्यांचेच आहे. मी तुम्हांस खरे सांगतो. 
जो कोणी बालकासारखा देवाच्या राज्याचा स्वीकार 
करणार नाही त्याचा तेथे कधीही प्रवेश होणार नाही.” 
1€तेव्हा त्याने बालकांना उचलून जवळ घेतले. आपले 
हात त्यांच्यावर ठेवले आणि आशीर्वाद दिला. 

















श्रीमंत मनुष्य अनुसरण्याचे नाकारतो 
(मत्तय 19:76-30, लूक 16-16-30) 


'नेढयातून जाणे सोपे आहे.” *ते यापेक्षाही अधिक 
आश्‍चर्यचकित झाले आणि एकमेकाला म्हणाले, 
“्तर कोणाचे 'होणे ०> पकी? 
र्‌ मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे? 
'त्यांच्याकडे पाहून येशू म्हणाला, “मनुष्यांना हे 
अशक्य आहे पण देवाला अशक्य नाही. कारण सर्व 
गोष्टी देवाला शक्य आहेत.” 
श्भ्पेत्र 1] “पाहा चि 
पेत्र त्याला म्हणू लागला, , आम्ही सर्व 
सोडले आणि आपल्या मागे आलो आहोत.” 
श्येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो कौ, 
ज्या कोणी माझ्यासाठी व सुवार्तेसाठी आपले घर, 
भाऊ, बहिणी, आईवडील, मुले किंबा शेतीवाडी 

















पय्येशू प्रवासाला निघाला असता एक मनुष्य 
त्याच्याकडे धावत आला आणि त्याच्यापुडे गुडघे 


सोडली, त्याचा छळ झाला तरी *१त्याला शंभरपटीने 
'फायदा मिळेल आणि येणाऱ्या युगात त्याला 








ळी “उत्तम गरूजी की य. जीवन 
टेकून म्हणाला, “उत्तम गुरूजी, अनंतकाळचे जीवन 
मिळण्यासाठी मी काय करावे?” 


अनंतकाळचे जीवन मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.” 
अपरंतु ज्यांना सध्या मोठे स्थान आहे भविष्यात 
त्यांना खालचे स्थान मिळेल व ज्यांना खालचे स्थान 











श्येशू त्याला म्हणाला, “तू मला उत्तम का 
म्हणतोस? एका देबाशिवाय कोणी उत्तम नाही. !*तुला 
आज्ञा माहीत आहेतच : खन करू नको, व्यभिचार 
करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको 

















उत्पत्तीच्या ... निर्माण केले उत्पत्ति 1:27 
या कारणामूळे ... होतील उत्पत्ति 2:24 


आहे त्यांना मोठे स्थान मिळेल .” 


येशू पुन्हा आपल्या मरणाविषयी सांगतो 
(मत्तय 20-17-19) लूक 16:31-34) 
उश्ते वर यरुशलेमेच्या रस्त्यावरून जात असता 
येश॒ त्यांच्यापुढे चाळत होता. त्याचे शिष्य विस्मित 
झाले होते आणि त्यांच्यामागून येणारे घाबरले होते 








मार्क 10:33-11:5 





नंतर येशूने त्या बारा शिष्यांना पुन्हा एका बाजूला 
घेतले आणि स्वत:च्या बाबतीत काय घडणार आहे 
हे त्यांना सांगू लागला. 3*“ऐका! आपण वर यरुशलेमेस 
जात आहोत आणि मनुष्याचा पुत्र विश्‍वासघाताने 
धरून मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक 
यांच्या हाती दिला जाईल. ते त्याला मरणाची शिक्षा 
देतील आणि ते त्याला यहृदीतर लोकांच्या हाती देतील 

अते त्याची थट्टा करतील, त्याच्यावर थुंकतील, त्याला 

















60 


*$कारण मनुष्याचा पुत्रही सेवा करून घ्यावयास नाही 

तर तो सेवा करावयास आला आहे. व अनेकांसाठी 
वकर जीवन खंडणी क ११ 

आपले जीवन खंडणी म्हणून देण्यासाठी आला आहे. 








येशू आंधळ्याला बरे करतो 
(मत्तय 2029-34: लूक 1&:35-43) 
*“मग ते यरीहोस आले. येशू आपले शिष्य व 
'लोकसमुदायासह यरीहो सोडून जात असता तिमयाचा 





'फटके मारतील, ठार करतील आणि तीन दिवसांनी 
तो पुन्हा उठेल.” 


याकोब व योहान येशूला मदतीसाठी क्चिरतात 
(मत्तय 20:20-26) 
ऊयाकोब व योहान हे जब्दीचे मुलगे त्याच्याकडे 
आले. आणि त्याला म्हणाले, “गुरूजी, आम्ही 








मुलगा बार्तीमय हा एक आंधळा भिकारी रस्त्याच्या 
कडेला बसला होता. “जेव्हा त्याने ऐकले की, 
नासरेथचा येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून 
म्हणून लागला, “येशू, दाविदाचे पुत्र माझ्यावर दया 
करा.” 

*शतेव्हा त्याने गप्प बसावे म्हणून अनेकांनी त्याला 
दटावले. पण तो अधिक मोठ्याने ओरडून म्हणू 











आपणांजवळ जे मागू ते आपण आमच्यासाठी करावे 
क सही 


अशी आमची इच्छा आहे. 


लागला. “येश दाविदाचे पुत्र मजवर दया करा 


**मग येशू थांबला आणि म्हणाला, “त्याला बोलवा. 








3श्येश ऱ्य ग व 
[त्यांना म्हणाला, “मी तुमच्यासाठी काय 
करावे अशी तुमची इच्छा आहे?" 
अ्म्ते म्हणाले जो न्य भवात आमच्यापैकी 
ते म्हणा, “आपल्या वे' आमच्यापैकी 
एकाला तुमच्या उजबीकडे व दुसऱ्याला डावीकडे 
बसण्याचा अधिकार द्यावा.” 
येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही वकाय मागत 
[त्यांना म्हणाला, “तुम्ही वकाय मागत आहात 
हे तुम्हांस कळत नाही. मी जो प्याला पिणार आहे, 
तो तुमच्याने पिणे शक्य आहे काय? किंबा मी जो 
बाप्तिस्मा घेणार आहे तो तुमच्याने घेणे शक्य आहे 
काय? 
उ र्ते क रड -- ते ११ 
१ते त्याला म्हणाले, “आम्हांस शक्‍य आहे.” मग 
येशू त्यांना म्हणाला, “मी जो प्याला पिणार आहे तो 
तुम्ही प्याल आणि जो बाप्तिस्मा घेईन तो तुम्ही 
घ्याल, *"परंतु माझ्या उजवीकडे किंवा डावीकडे 
बसू देणे माझ्या हाती नाही. ज्यांच्यासाठी त्या जागा 
तयार केल्या आहेत, त्यांच्यासाठीच त्या राखून ठेवल्या 
आहेत.” 




















तेव्हा त्यांनी आंधळ्व्या मनुष्याला बोलाविले आणि 
म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलावीत आहे. “*त्या 
आंधव्व्याने आपला झगा टाकला, उडी मारली व 
तो येशकडे आला 
येशू त्याला म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करावे 

अशी तुझी इच्छा आहे? 

आंधळा मनुष्य त्याला म्हणाला, “गुरूजी मला 
पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.” मग येशू त्याला म्हणाला, 
“जा! त्‌ विश्‍वास ठेवलास म्हणून त बरा झाला आहेस.” 
लगेच तो पाह शकला (त्याला दृष्टी आली) आणि 
रस्त्याने तो येशच्या मागे चाल लागला. 




















येशू यरुशलेमेत राजासारखा प्रवेश करतो 
(मत्तव 21:1-11/ लूक 19:28-40; योहान 12:12-19) 
1] 1] जेव्हा ते यरुशलेमजवळ जेतुनाच्या 
डोंगराजबळ बेथानी गावाजवळ आले तेव्हा 
ये पिर री स 'पाठविले 
येशूने आपल्या दोन शिष्यास असे सांगून पाठविले 











५दहा शिष्यांनी या विनंतिविषयी ऐकले तेव्हा ते 
याकोब व योहानावर फार रागावले. “येशूने त्यांना 
जवळ बोलाविले आणि म्हटले, “तुम्हांस माहीत आहे 
की, परराष्ट्रीयांचे जे सत्ताधारी आहेत ते त्यांच्यावर 





की, “तुम्ही जे गाव पुढे दिसते त्या गावात जा. 
गावात जाताच, ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे 
शिंगरू बांध आढळेल. ते सोडा व येथे आणा. 
उआणि जर कोणी तुम्हांला निचारले, 'तुम्ही हे का 

















स्वामित्व गाजवितात आणि त्यांचे पुढारी त्यांच्यावर 
अधिकार गाजवितात. “परंतु तुमच्याबाबतीत तसे 


जी १ प. क 'प्रभला 

नेत आहात?' तर तुम्ही असे म्हणा, 'प्रभूला याची 
गरज 2 आ वी 3: आ. द ११ 

गरज आहे.' व तो ते लगेच परत येथे पाठवील. 














नाही. तुमच्यातील जो कोणी मोठा होऊ पाहतो त्याने 
तुमचा सेवक झाले पाहिजे. “आणि जो कोणी पहिला 
होऊ इच्छितो त्याने सर्वांचा सेबक झाले पाहिजे. 


“मग ते गेले आणि त्यांना रस्त्यावर, दाराजबळ 
एक शिंगरू बांधलेले दिसले. मग त्यांनी ते सोडले. 
ञ्ते नर क "> लोकांपैकी त जण रर 

थे उभे असलेल्या लोकांपैकी काही जण त्यांना 








61 


म्हणाले, “हे शिंगरू सोडून तुम्ही काय करीत आहात?” 
व्त्यांनी ळी > डे र सांगितले र 

त्यांनी येशू त्यांना काय म्हणाला ते सांगितले. तेव्हा 
त्या लोकांनी त्यास ते शिंगरू नेऊ दिले. "त्यांनी ते 
शिंगरू येशूकडे आणले. त्यांनी आपली वस्त्रे 











मार्क 11:6-31 


४४मुख्य याजकांनी आणि नियमशास्त्राच्या 
शिक्षकांनी हे ऐकले आणि ते त्याला ठार मारण्याचा 
मार्ग शोधू लागले. कारण सर्व लोक त्याच्या शिक्षणाने 
थक्क झाल्याने ते त्याला भीत होते. "त्या रात्री येशू 











त्याच्यावर पांघरली व येशू त्यावर बसला. *पुष्कळ 
लोकांनी आपले झगे रस्त्यावर पसरले आणि इतरांनी 
शेतातून तोडलेल्या डहाव्व्या पसरल्या. "पुढे चालणारे 
व मागून येणारे घोषणा देऊ लागले , 











“होसान्ना, प्रभच्या नावाने येणारा धन्यवादित 
असो स्तोत्र. 118:25-26 


10 आमचा पर्वंज दाबीद याचे येणारे राज्य 
धन्यवादित असो. स्वर्गात होसाज्ना 


॥नंतर येशूने यरुशलेमात प्रवेश केल्यावर तो 
मंदिरात गेला ब सभोवतालचे सर्व पाहिले. त्या सुमारास 
संध्याकाळ झाली होती म्हणून तो बेथानीस गेला व 
शिष्यांना आपल्याबरोबर नेले. 

दुसऱ्या दिवशी ते बेथानी सोडून जात असताना 
येशूला भूक लागली. त्याने दूर असलेल्या व पानांनी 
भरलेल्या अंजिराच्या झाडाकडे पाहिले. त्यावर काही 
मिळेल या आशेने तो पाहावयास गेला पण तेथे त्याला 
'पानांशिवाय काही आढळले नाही. कारण तो 
अंजिराचा हंगाम नव्हता. “नंतर तो त्याला म्हणाला, 
“यापुढे तुझे फळ कोणीही कधीही खाणार नाही.” 
त्याच्या शिष्यांनी हे ऐकले. 


























येशू मंदिरात जातो 
(मत्तव 27:12-17; लूक 19:45-8; योहान 2:13-22) 

नंतर ते यरुशलेमेत गेले आणि येशू मंदिरात 
गेला तेव्हा मंदिरात जे खरेदी विक्रीचा व्यवहार 
करीत होते त्यांना येश्‌ बाहेर घालवू लागला. त्याने 
सराफांचे चौरंग व जे कबुतरे विकत होते त्यांची 
बाके उलथून टाकली. !*येशने मंदिरातन कोणालाही 
'काहीही बाहेर नेऊ दिले नाही 




















म्मग येशू शिकवू लागला. तो त्यांना म्हणाला, 
“माझ्या घराला सर्व राष्ट्रांचे प्रार्थनामंदिर म्हणतील, 
असे पकित्र शास्त्रात लिहिले नाही काय? परंतु तुम्ही 
त्याला चोरांची गुहा बनविली आहे.”* 














माझ्या ... आहे यिर्मया 7:11 


व त्याचे शिष्य शहराबाहेर गेले. 


येशू विश्‍वासाचे सामर्थ्य दाखवितो 
(मत्तय 27-20-22) 

२१"सकाळी येशू आणि त्याचे शिष्य जात असता 
त्यांनी ते अंजिराचे झाड मुळापासून वाळून गेलेले 
पाहिले. पेत्राला आठवण झाली. तो येशूला म्हणाला, 
'गुरूजी, पाहा! ज्या अंजिराच्या झाडाला आपण शाप 
दिला ते वाळून गेले आहे.” 

थ्थ्येशूने उत्तर दिले, “देवावर विश्‍वास ठेवा. मी 
तुम्हांस खरे सांगतो की, जो कोणी या डोंगराला 
'उपटून समुद्रात टाकला जा' असे म्हणेल व तो 
आपल्या मनात शंका न धरता, त्याच्या शब्दांप्रमाणे 
घडेल असा विश्‍वास धरील तर त्याच्यासाठी तसेच 
घडेल. *या कारणास्तव मी तुम्हांस सांगतो जे काही 
तुम्ही प्रार्थनेत मागाल ते मिळालेच आहे असा निश्वास 
धरा आणि ते तुम्हांला मिळेल. “जेव्हा तुम्ही प्रार्थना 
करीत उभे राहता तेव्हा तुमच्या मनात जर कोणाच्या 
विरुद्ध काही असेल तर त्याची क्षमा करा यासाठी 
की, तुमच्या स्वर्गातील पित्याने तुमच्या पापांची क्षमा 
करावी. “परंतु तुम्ही जर क्षमा करणार नाही तर 
तुमचा स्वर्गातील पिताही तुमच्या अपराधांची क्षमा 
करणार नाही.” 





















































यहूदी पुढारी येशूच्या अधिकाराविषयी संशय घेतात 
(मत्तय 2723-27; लूक 20:1-8) 

2म्ते परत यरुशलेमेस आले. आणि येशू मंदिरात 
फिरत असता मुख्य याजक, नियमशास्त्राचे शिक्षक 
आणि वडील त्याच्याकडे आले. *&आणि त्याला 
म्हणाले, “आपण कोणत्या अधिकाराने या गोष्टी 
करता? त्या करण्याचा अधिकार आपणांस कोणी 
दिला?” 

श्येशू त्यांना म्हणाला, “मीही तुम्हांला एक प्रश्‍न 
वनिचारतो आणि जर तुम्ही मला त्याचे उत्तर दिले तर 
मी या गोष्टी कोणत्या अधिकाराने करतो हे तुम्हांस 
सांगेन. 3१योहानाचा बाप्तिस्मा स्वर्गातून होता को 
मनुष्यांपासून होता? याचे उत्तर द्या 

अत्याविषयी त्यांनी आपसात चर्चा केली आणि 
म्हणू लागले जर आपण तो स्वर्गापासून म्हणावे तर 


























मार्क 11:32-12:20 





तो म्हणेल, “मग त्यावर तुम्ही विश्‍वास का ठेवला 
नाही? *परंतु जर आपण तो मनुष्यांपासून आहे असे 
म्हणावे तर लोक आपणावर रागावतील.” पुढाऱ्यांना 
लोकांची भीति वाटत होती. कारण सर्व लोकांचा 
विश्‍वास होता की योहान खरोखर संदेष्टा होता. 





62 





1 हे प्रभने केले. आणि ते आमच्यासाठी 
१ १30 


ल 
आश्‍चर्यकारक आहे. 
स्तोत्र. 118:22-23 





य्मग ते येशूला अटक करण्याचा मार्ग शोधू 





3३मग त्यांनी येशूला उत्तर दिले, “आम्हांला माहीत 
नाही.” तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मग मीही या 
गोष्टी कोणत्या अधिकाराने करीत आहे हे तुम्हांला 
सांगत नाही.” 








देव त्याचा पुत्र पाठवितो 


(यसत्तय 2133-46 लूक 20:9-19) 


लागले. परंतु त्यांना लोकांची भीति वाटत होती. 
त्याला अटक करण्याची त्यांची इच्छा होती कारण 
त्यांना माहीत होते की, ही बोधकथा त्याने त्यांनाच 
उद्देशून सांगितली होती. मग ते त्याला सोडून निघून 
गेले. 








यहूदी पुढारी येशूल्रा फसविण्याचा प्रयत्न करतात 
(मत्तय 22:75-22/ लूक 20:20-26) 





| येशू त्यांना बोधकथा सांगून शिकवू लागला. 
“एका मनुष्याने द्राक्षाचा मळा लावला व 





13नंतर त्यांनी त्याला चुकीचे बोलताना पकडावे 








त्याच्याभोवती कुंपण घातले. त्याने द्राक्षारसासाठी कुंड 


म्हणून काही परूशी व हेरोदी यांना. त्याच्याकडे 





खणले, आणि टेहळणीसाठी माळा बांधला. त्याने तो 
शेतकऱ्यास खंडाने दिला व तो दूर प्रवासास गेला. 
हंगामाच्या योग्य वेळी शेतकऱ्याकडून 
द्राक्षमव्व्यातील फळांचा योग्य हिस्सा मिळावा म्हणून 





पाठविले. !*ते त्याच्याकडे आले आणि म्हणाले , 
'गुरूजी आम्हांस माहीत आहे की, आपण प्रामाणिक 
आहात आणि कुणाची तमा न बाळगता आपण 
देवाचा मार्ग खरेपणाने शिकविता. तर मग कैसराला 





त्याने एका नोकरास पाठविले. परंतु त्यांनी नोकरास 
धरल, मारले आणि रिकामे पाठवून दिले. “नंतर 
री दसऱ्या पाठविले त्यांनी जव डोके 
त्याने दुसऱ्या नोकरास पाठविले. त्यांनी त्याचे डोके 
'फोडले आणि त्याला अपमानकारक रीतीने वागविले. 











कर देणे योग्य आहे की नाही? आणि आम्ही तो 
द्यावा की न द्यावा?” 


परंतु येशूने त्यांचा ढोंगीपणा ओळखला व त्यांना 





$मग धन्याने आणखी एका नोकराला पाठविले. त्यांनी 


म्हणाला, “तुम्ही माझी परीक्षा का पाहता? माझ्याकडे 





त्याला जिवे मारले त्याने इतर अनेकांना पाठविले. 








एक नाणे (चांदीचे एक नाणे) आणा म्हणजे मी ते 





शेतकऱ्यांनी काहींना हाणमार केली तर काहींना 
ठार मारले. 


पाहीन.” !५मग त्यांनी त्याच्याकडे नाणे आणले. त्याने 
त्यांना विचारले, “हा मुखवटा ब लेख कोणाचा आहे?” 











6धन्याजबळ पाठविण्यासाठी आता फक्त त्याचा 
प्रिय मुलगा उरला होता. त्याने त्याला सर्वांत शेवटी 
पाठविले. तो म्हणाला, “खात्रीने ते माझ्या मुलाला 

















"_ आ “कैसराचा य ११ 
त त्याला म्हणा” , कसराचा 





17 जव ७ “केसराचे 9 00 यी 
मग यश त्याना म्हणाला, कॅसराच ते कॅसराला 





देतील ११ त्याचा 

मान देतील.” तो त्याचा आवडता मुलगा होता, म्हणून 
शेवटी च र शेतकऱ्यांकडे क. ४2 स, पाठविले 
शेवटी त्याने त्याला त्या ऱ् पाठविले . 
म्परंतु ते शेतकरी एकमेकांस म्हणाले, “हा तर वारस 
आहे. चला, आपण याला जिवे मारू म्हणजे बतन 
आपले होईल!” 

श्मग त्यांनी त्याला धरले, जिवे मारले, आणि 
द्राक्षमव्व्याबाहेर फेकून दिले. 








भि अ क. स ११ ग 
ब देवाचे ते देवाला द्या.” तेव्हा त्यांना त्याच्याविषयी 
'फार आश्‍चर्य वाटले. 


'काही सदूकी येशूला फसविण्याचा प्रयत्न करतात 
(मत्तय 2223-33, लूक 20:27-40) 
1*४नंतर काही सदूकी त्याच्याकडे आले, (सदूकी 
पुनरुत्थान नाही असे समजतात) त्यांनी त्याला 





श्तर मग द्राक्षमव्व्याचा धनी काय करील? तो 


विचारले, !*'गुरूजी, मोशाने आमच्यासाठी असे 





येईल आणि शेतकऱ्यांना जिवे मारील व द्राक्षमळा 


लिहिले आहे की, जर कोणा मनुष्याचा भाऊ मेला 





दुसऱ्यांना देईल. !*तुम्ही हा शास्त्रलेख वाचला नाही 

'काय? 
'जो दगड बांधणारांनी नाकारला तो कोनशिला 
झाला. 








व पत्नी राहिली, परंतु मूलबाळ नसले तर वंश पुढे 
चालावा म्हणून त्या मनुष्याने तिच्याबरोबर लग्न 
करावे आणि मेलेल्या भावाचा वंश वाढवावा. १असे 
कोणी सात भाऊ होते. पहिल्याने पत्नी केली व तो 





63 





मूलबाळ न होता मेला. दुसऱ्याने तिच्याबरोबर 


मार्क 12:21-44 


जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति 





लग्न केले, तोही मलबाळ न होता मेला. “तिसऱ्याने 


करणे हे सर्व यज्ञ ब अर्पणे, जी आपणास करण्याची 





तसेच केले. त्या सात भावांपैकी एकालाही त्या 
स्त्रीपासून, मूलबाळ झाले नाही. शेवटी ती स्त्रीही 





आज्ञा दिली आहे, त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे आहे.” 
3क्येशने > वज पाहिले जि. अनल, 
[ने पाहिले को, त्या मनुष्याने शहाणपणाने 








मेली. 2*सातही भावांनी तिच्याबरोबर लग्न केले तर 


उत्तर दिले आहे. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “त देवाच्या 





पुनरुत्थानाच्या वेळी जेव्हा लोक मेलेल्यातून उठतील 


राज्यापासून दूर नाहीस.” त्यानंतर त्याला प्रश्‍न 








तेव्हा ती कोणाची पत्नी असेल? कारण सातही जणांनी 
तिच्याबरोबर लग्न केले होते.” 
येशू त्यांना म्हणाला, “खात्रीने, पवित्र शास्त्र 





विचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही. *येश मंदिरात 
शिकवीत असता, तो म्हणाला, “खिस्त दाविदाचा 
पुत्र आहे असे नियमशास्त्राचे शिक्षक म्हणतात ते 


क 

















आणि देवाचे सामर्थ्य तुम्हांला माहीत नाही म्हणून 








कसे शक्य आहे?" 36दाबीद स्वत: पवित्र आत्म्याने 





तुम्ही अशी चक करीत आहात. कारण जेव्हा 
लोक मेलेल्यातून उठतील तेव्हा ते लग्न करणार 
नाहीत व करुन देणार नाहीत. त्याऐवजी ते स्वर्गातील 
देवद्‌ताप्रमाणे असतील. “परंतु मेलेल्यांच्या पुन्हा 

उठण्याविषयी तुम्ही मोशाच्या पुस्तकातील जळत्या 
झुडपाविषयी वाचले नाही काय? तेथे देव मोशाला 























म्हणाला, “मी अब्राहामाचा, इसहाकाचा आणि 
याकोबाचा देव आहे.* ८तो मेलेल्यांचा देव नव्हे 


तर जिवंत लोकांचा देव आहे. तुम्ही फार चुकत 
आहा.” 


सर्वात महत्त्वाची आज्ञा कोणती? 
(मत्तय 2234-40, लूक 10:25-26) 
>त्यानंतर री ऱ्य पी 
त्यानंतर एका नियमशास्त्राच्या शिक्षकाने त्यांना 
वाद घालताना ऐकले. येशूने त्यांना किती चांगल्या 
न द्लि ओळी पाहिले ओळ र विचारले 

प्रकारे उत्तर दिले ते पाहिले. तेव्हा त्याने विचारले , 

“सर्व आज्ञांत महत्त्वाची पहिली आज्ञा कोणती?” 
श्येशूने उत्तर दिले, “पहिली महत्त्वाची आज्ञा ही, 
'हे इस्राएला, ऐक, आपला प्रभु देव अनन्य आहे. 
3१तू आपला देव जो तुझा प्रभु आहे, त्याजवर संपूर्ण 
अंत:करणाने, संपूर्ण जिवाने, संपूर्ण मनाने आणि संपूर्ण 
शक्तीने प्रीति कर.'* 
अदुसरी आज्ञा ही आहे, 'जशी आपणांवर तशी 
आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर.'* यापेक्षा दुसरी 
कोणतीही आज्ञा मोठी नाही.” 
अतो मनुष्य उत्तरला, “देव एकच आहे, गुरूजी, 
आणि त्याच्याशिवाय कोणीही नाही असे आपण 
म्हणता ते योग्य बोललात.” त्याच्यावर पूर्ण 

नि . च समजतीने ळी च शक्तीने 

अंत:करणाने, पूर्ण समजुतीने, पूर्ण शक्तीने आणि 























ट। 

















मी अब्रहामाचा ... देव आहे निर्गम 3:6 
हे इस्राएला ... कर अनुवाद 6:4-5 
जशी ... प्रीति कर लेवीय 19:18 


प्रेरित होऊन म्हणाला, 


'प्रभ्न देव, माझ्या प्रभूला म्हणाला, मी तुझे 
वैरी तुझ्या 'पायाखालौ घालेपर्यंत त्‌ माझ्या 
उजवीकडे बेस स्तोत्र. 170:7 





दावीद स्वत: ख्रिस्ताला 'प्रभु' म्हणतो तर मग ख्रिस्त 
दाविदाचा पुत्र कसा?” आणि मोठा लोकसमुदाय त्याचे 
आनंदाने ऐकत होता. 

उशक्षण देताना तो म्हणाला, “नियमशास्त्राच्या 
शिक्षकांविषयी सावध असा. त्यांना लांब झगे घालून 
मिरवायला आणि बाजारात नमस्कार घ्यायला 
आवडते. 3४*आणि सभास्थानातील व मेजवानीतील 
सर्वांत महत्त्वाच्या जागांची त्यांना आवड असते. “"ते 
विधवांची घरे खाऊन टाकतात आणि धार्मिकता 
दाखविण्यासाठी ते लांब लांब प्रार्थना करतात. या 
लोकांना फार कडक शिक्षा होईल.” 























विधवा दान देण्याचा अर्थ दाखविते 
(ळूक 21:1-4) 

“येशू दानपेटीच्या समोर बसला असता लोक 
'पेटीत पैसे कसे टाकतात हे पाहत होता. आणि पुष्कळ 
श्रीमंत लोक भरपूर पेसे टाकीत होते. **नंतर एक 
गरीब विधवा आली. तिने तांब्याची दोन लहान नाणी 
टाकली, ज्याची किंमत शंभरातील एका पैशाएवढी 
होती. 

“3येशूने आपल्या शिष्यांना एकत्र बोलावले आणि 
म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, की सर्वांनी त्या 
पेटीत जे दान टाकले त्या सर्वांपेक्षा या विधवेने अधिक 
टाकले आहे. “मी असे म्हणतो कारण त्यांच्याजबळ 
जे भरप्र होते त्यामधून त्यांनी काही दान दिले 
परंतु ती गरीब असनही तिच्याजवळ होते ते सर्व तिने 
देऊन टाकले. ती सर्व तिच्या जीवनाची उपजीविका 























मार्क 13:1-30 


मंदिराचा भावी विध्वंस 
(मत्तय 24:1-44: लूक 21-5-33) 
| 3 येशू मंदिरातून निघून जात असता त्याच्या 
शिष्यांपैकी एक जण त्याला म्हणाला, “गुरूजी 
पाहा, खूप मोठ्या दगडांनी बांधलेली या मंदिराची 
इमारत किती सुंदर आहे.” 

श्येशू त्याला म्हणाला “तू या मोठ्या इमारती पाहतोस 
ना? येथील एकही दगड दुसऱ्या दगडावर राहणार 
नाही. त्यातील प्रत्येक र्षाळी पाडला जाईल.” 

अ्येशू मंदिरासमोरच्या जेतुनाच्या डोंगरावर बसला 
होता. पेत्र, याकोब, योहान आणि अंद्रिया यांनी त्याला 
एकांतात विचारले, ““या गोष्टी केव्हा घडतील हे 
आम्हांस सांगा. आणि या गोष्टी पूर्ण होण्याची वेळ 
येईल तेव्हा कोणते चिन्ह घडेल?” 

*नंतर येशू त्यांना सांगू लागला, “तुम्हांला वोणी 
फसवू नये म्हणून सावध राहा. “पुष्कळ लोक माझ्या 
नावाने येतील व म्हणतील की, 'मी तोच आहे' आणि 
ते पुष्कळांना फसवतील. "जेव्हा तुम्ही लढायाविषयी 
आणि लढायांच्या अफवांविषयी ऐकाल तेव्हा घाबरू 
नका. हे निश्चितपणे घडणारच आहे. पण एवढ्याने 
शेवट होणार नाही. “एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रावर 
उठेल, एक राज्य दुसऱ्या राज्यावर उठेल, 
निरनिराव्व्या ठिकाणी धरणीकंप होतील आणि 
दुष्काळ होतील. पण या गोष्टी म्हणजे नाशाची सुरूवात 
आहे. 

*“तुम्ही सावध असा. ते तुम्हांला न्याय सभांच्या 
स्वाधीन करतील आणि सभास्थानात तुम्हांला मार 
देतील. त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून तुम्हांला राज्यकर्ते 
व राजे यांच्यासमोर उभे राहावे लागेल. "या गोष्टी 
घडण्यापूर्वी सर्व राष्ट्रांमध्ये सुवार्तेची घोषणा झालीच 
पाहिजे. ''ते तुम्हांला अटक करून चौकशीसाठी 
आणतील तेव्हा अगोदरच तुम्ही काय बोलावे याची 
'काळजी करू नका, तर त्या घटकेला जे काही 
सुचविले जाईल ते बोला, कारण बोलणारे तुम्ही 
नाही तर पवित्र आत्मा तुम्हासाठी बोलेल. 

12“भाऊ भावाला व वडील आपल्या मुलाला ठार 
मारण्यासाठी विश्‍वासघात करून धरून देतील. मुले 
आपल्या आईवडीलांविरुद्ध उठतील आणि ते त्यांना 
ठार करवितील. !3आणि माझ्या नावामुळे सर्व जण 
तुमचा द्वेष करतील, पण जो शेवटपर्यंत टिकेल तोच 
तरेल.' 

14'जेव्हा तुम्ही 'नाशाला कारण अशी भयंकर 
गोष्ट, (दानीयाल संदेष्ट्याने सांगितलेला ओसाडीचा 







































































64 





अमंगल पदार्थ) जो जिथे नको तेथे पाहाल. 
“तबाचकाने याचा अर्थ काय तो समजावन घ्यावा)” 
तेव्हा जे यहदीयांत आहेत त्यांनी डोंगरात पळ जावे 
/$जो मनुष्य आपल्या घराच्या छतावर असेल त्याने 
घरातून काही आणण्यासाठी खाली उतरू नये. 
16आणि जर एखादा मनुष्य शेतात असेल तर त्याने 
आपला झगा आणण्यासाठी माघारी जाऊ नये. "त्या 
दिवसांत ज्या स्त्रियांची मुले तान्ही असतील व अंगावर 
'पीत असतील त्यांच्यासाठी हे अती भयंकर होईल. 
1शहे हिवाळयात होऊ नये म्हणून प्रार्थना करा. 
कारण त्या दिवसात जो त्रास होईल तो देवाने जग 
निर्माण केले त्या आरंभापासून तो आजपर्यंत कधीही 
झाला नसेल व पुन्हा त्यासारखा कधीही होणार नाही 
असा असेल. "देवाने जर ते दिवस कमी केले नसते 
तर कोणीही वाचला नसता. परंतु ज्यांना त्याने निवडले 
आहे अशा निवडलेल्या लोकांसाठी ते दिवस त्याने 
कमी केले आहेत. "आणि जर कोणी तुम्हांला म्हणेल 
की पाहा, ख्रिस्त येथे आहे किंबा तेथे आहे, तर 
त्यावर विश्‍वास ठेवू नका. “कारण काही लोक 
आपण खि्रस्त किंबा संदेष्टे असल्याचा खोटा दावा 
करतील आणि शक्य झाले तर ते निवडलेल्या 
लोकांना फसविण्यासाठी चिन्हे ब आश्‍चर्यकर्मे 
करतील. “तेव्हा तुम्ही सावध राहा. मी काळापूर्वीच 
तुम्हांला सर्व काही सांगून ठेवले आहे. 
24“परंतु त्या दिवसांत ही संकटे येऊन गेल्यावर, 
'सूर्य अंधकारमय होईल व चंद्र प्रकाश 
देणार नाही. 
> आकाशातून तारे पडतील 
आकाशातील बळे डळमळतील.' 
यशया 13.70, 34.4 






































आणि 


26*आणि लोक मनुष्याचा पुत्र मेघारूढ होऊन मोठ्या 
सामर्थ्यानिशी आणि वैभवाने येताना पाहतील. नंतर 
तो आपल्या देवदूतास पाठवील व चार दिशांतून, 
पृथ्वीच्या सीमेपासून ते आकाशाच्या सीमेपर्यंत त्याच्या 
निवडलेल्या लोकांना एकत्र करील. 

















28“अंजिराच्या झाडापासून धडा घ्या. जेव्हा त्याच्या 
डहाळ्या कोमल होतात आणि त्यावर पाने फुटतात 
तेव्हा तुम्हांला उन्हाळा जबळ आला हे समजते. 
2४त्याचप्रमाणे तुम्ही जेव्हा या गोष्टी घडताना पाहाल 
तेव्हा तुम्हांला समजेल की, तो काळ अगदीच दाराशी 
येऊन ठेपला आहे. *१मी तुम्हांला खरे सांगतो की, 











65 


या सर्व गोष्टी घडण्यापूर्वी ही पिढी खात्रीने नाहीशी 
होणार नाही. स्वर्ग आणि पृथ्वी नाहीशी होतील 


मार्क 13:31-14:16 


*तेथे असलेले काही लोक रागावले, ते 
एकमेकांना म्हणाले, “सुगंधी तेलाचा असा नाश व्हावा 








'पण माझी वचने नाहीशी होणार नाहीत. **त्या 
दिवसाविषयी किंवा त्या घटकेविषयी कोणालाही 
ठाऊक नाही. देवदूतालाही नाही व पुत्रासही नाही. 
फक्त पित्याला माहीत आहे. सावध असा, जागृत 
असा कारण ती वेळ केव्हा येईल हे तुम्हांला ठाऊक 
नाही. 











हे बरे नाही. “कारण हे सुगंधी तेल तीस दिनारापेक्षा 
अधिक किंमतीला विकता आले असते आणि ते 
> गरीबांना न. वर न > 
पैसे गरीबांना देता आले असते.” त्यांनी तिच्यावर 
कडक टीका केली. 

€वण येशू म्हणाला, “तिला एकाकी असू द्या. 
तिला का त्रास देता? तिने माझ्यासाठी एक सुंदर 

क पी: ल. मप्गरीब नेहमी 'तमच्याजबळ 

कृत्य केले आहे. “गरीब तर नेहमी तुः 




















अती वेळ अशी आहे की, एक मनुष्य प्रवासाला 





असतील आणि पाहिजे त्या वेळेला त्यांना मदत करणे 





निघते वेळी घर सोडतो आणि त्याच्या प्रत्येक नोकराला 





तुम्हांला शक्‍य आहे. परंतु मी नेहमीच तुमच्याबरोबर 





काम नेमन देतो. तो पहारेकऱ्यास जागरूक राहण्याची 





असेन असे नाही. "तिला शक्य झाले ते तिने केले. 





आज्ञा करतो. *म्हणून तुम्ही जागरूक असा, कारण 
घरधनी केव्हा येईल हे तुम्हांस ठाऊक नाही. तो 
संध्याकाळी, मध्यरात्री, पहाटे कोंबडा आरवण्यापूर्वी 





तिने दफनविधीच्या तयारीच्या काळाअगोदरच माझ्या 
शरीरावर सुगंधी तेल ओतले आहे. *मी तुम्हांला 
खरे सांगतो सर्व जगात जेथे कोठे सुवार्तेची घोषणा 








किंवा सकाळी केव्हा येईल हे तुम्हांला माहीत नाही. 


केली जाईल तेथे तिची आठवण म्हणून तिने जे 





३४जर तो अचानक आला तर तुम्ही त्याला झोपलेले 
सापडू नका. मी तुम्हांला सांगतो, ते सर्वांना सांगतो, 
'जागृत राहा.” 





यहूदी पुढारी येशूला ठार मारण्याचा कट करतात 
(मत्तय 26:1-5/ लूक 22-1-2; योहान 1145-53) 
| वल्हांडण* आणि बेखमीर भाकरीच्या 
सणाच्या* दोन दिवस अगोदर प्रमुख याजक 
आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक कपटाने त्याला धरून 





केले ते नेहमीच सांगितले जाईल .” 


1१्नृतर बारा शिष्यांपैकी एक, यहदा इस्कर्योत 
येशूला विश्‍वासघाताने धरून देण्यासाठी प्रमुख 
याजकांकडे गेला. त्यांना हे ऐकून आनंद झाला. 
आणि त्यांनी त्याला पेसे देण्याचे बचन दिले. मग 
येशूला धरून त्यांच्या हातात देण्याची संधि 











/थ्बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशी 





जिवे मारण्याचा मार्ग शोधीत होते. “कारण ते म्हणत 
होते “आपण ते सणात करू नये नाही तर लोक दंगा 
करतील.” 





एक स्त्री काही तरी विशेष करते 
(सत्तय 26-6-13; योहान 12-1-8) 

अ्येशू बेथानी येथे शिमोन कुष्ठरोगी याच्या घरी 

मेजावर जेवायला बसला असता कोणी एक स्त्री 

वनस्पतींपासून बनविलेल्या शुद्ध, सुगंधी तेलाची फार 

मौल्यवान अलाबास्त्र कुपी घेऊन आली. तिने 

अलाबास्त्र कुपी फोडली आणि सुगंधी तेल येशूच्या 
मस्तकावर ओतले. 

















वल्हांडण सण यहदी लोकांचा महत्तवाचा पवित्र दिवस. मोशेच्या 
काळात देवाने केलेल्या सुटकेची आठवण करण्यासाठी ते विशेष 
मेजबानी करतात. 


बेखमीर भाकरीच्या सण महत्त्वाचा यहूदी सुट्ट्यांचा आठवडा. 
जुन्या करारात हा वल्हांडणानंतरच्या दिवशी सुरू झाला पण 
यावेळेपर्यंत दोन्ही सण एक झाले होते. 











जेव्हा वल्हांडण सणाचा कोकरा मारीत असत तेव्हा 
येशचे शिष्य त्याला म्हणाले, “आम्ही जातो आणि 
वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी करतो. आम्ही 
'कोठे जाऊन तयारी करावी अशी आपली इच्छा 
आहे?” 




















येशूने आपल्या दोघा शिष्यांना पाठविले आणि 
त्यांना सांगितले, “शहरात जा, आणि पाण्याचे भांडे 
घेऊन जाणारा मनुष्य तुम्हांला भेटेल, त्याच्या मागे 
जा. !*आणि जेथे तो आत जाईल त्या घराच्या मालकास 
सांगा, 'गुरुजी म्हणतात, जेथे मला माझ्या शिष्यांबरोबर 
वल्हांडण सणाचे भोजन करणे शक्य होईल अशी 
खोली कोठे आहे?' '*आणि तो तुम्हांला माडीवरची 
एक मोठी नीटनेटकी केलेली खोली दाखवील , 
तेथे आपणांसाठी तयारी करा.” 

16शिष्य निघाले आणि ते शहरात गेले. आणि 
येशूने सांगितल्याप्रमाणे त्यांना सर्ब आढळले. मग 
त्यांनी वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी केली. 





























मार्क 14:17-42 


य्संध्याकाळ झाली तेव्हा येश्‌ बारा जणांसह आला 
1४मेजावर बसन ते जेबीत असता येश॒ म्हणाला 
“मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यापैकी जो एक जण 
मला शत्रूच्या स्वाधीन करून देईल, तो माझ्याबरोबर 


क जेबीत 


येथे जेबीत आहे.” 





66 


2श्चेत्र म्हणाला, “इतर सर्वांनी जरी त्यांचा विश्‍वास 
गमावला तरी मी गमावणार नाही.” 
30मग ये म्हणाला. “मी रे सांगतो 
मग येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खरे 
आज रात्री दोनदा कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू तीन वेळा 
मला नाकारशील.” 3पतरीही पेत्र अधिक आवेशाने 











19शिष्य अतिशय खिन्न झाले व प्रत्येक जण त्याला 
म्हणू लागला, “तो मी आहे का?” 

20तो त्यांना म्हणाला, “बारा जणांपैकी एक जो 
माझ्याबरोबर ताटात भाकर बुडवबीत आहे तोच. हाय, 
हाय, त्याच्याविषयी पवित्र शास्त्रात जसे लिहिले आहे, 
तसा मनुष्याचा पुत्र जाईल, परंतु ज्याच्याकडून 
मनुष्याचा पुत्र धरून दिला जाईल, त्याचा नाश होवो. 




















म्हणाला, “जरी मला आपणांबरोबर मरावे लागले 
तरी सुद्धा मी आपणांला नाकारणार नाही.” आणि 
इतर सर्ब जण तसेच म्हणाले. 





येशू एकटाच प्रार्थना करतो 
(मत्तय 26.36-46/ लूक 2239-46) 
3>नंतर 3 > कचिळ > कळ पी जागी प पिक: 
नंतर ते गेथशेमाने म्हटलेल्या जागी आले , तव्हा 








तो जन्मला नसता तर ते त्याच्यासाठी बरे झाले 
न्य 


असत. 


प्रभुभोजन 
(मत्तय 26.26-30, लूक 22-75-20, 1 करिथकरांस 1717.23-25) 
>्श््ते 
ते भोजन करीत असता येशने भाकर घेतली 


येशू त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, “मी प्रार्थना करीपर्यंत 

अ सपे ११ उअ्येशने रक खड. 

येथे बसा. [ने आपल्याबरोबर पेत्र, याकोब व 

योहान यांना घेतले. दु:ख व वेदनांनी त्याचे मन 

भरून आले. ४*तो त्यांना म्हणाला, “माझा जीव 
र्र ८. फित 


मरणाइतका वेदना सोशीत आहे. येथे राहा ब जागृत 
असा.” 











उपकारस्तति केली, ती मोडली आणि त्यांना दिली 
तो म्हणाला, “घ्या, हे माझे शरीर आहे. 
23नंतर येशूने प्याला घेतला, उपकारस्तुति केली. 
तो प्याला त्यांना दिला आणि सर्व त्यांतून प्याले 
“मग येशू म्हणाला, “हे माझे नव्या कराराचे* 
ऱ् 'पष्कळांसाठी 2ञ्मी 
रक्त आहे. पु ठी ते ओतले जात आहे. *मी 








त्यांच्यापासून थोडे दूर अंतरावर जाऊन तो 
जमिनीवर पडला आणि त्याने प्रार्थना केली की, 
“शक्य असेल तर ही घटका मजपासून टळून जावो.” 
तो म्हणाला, “अब्बा* बापा, तुला सर्व काही 
शक्‍य आहे. हा प्याला मजपासून दूर कर पण मला 
पाहिजे ते नको तर तुला पाहिजे ते कर. (माझ्या 

















वाख यात की वे 
तुम्हांला खरे सांगतो की, देवाच्या राज्यात मी नवा 
द्राक्षारस पिईन त्या दिवसापर्यंत मी यापुढे द्राक्षाचा 
उपज (द्राक्षारस) पिणार नाही.” 


इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे कर.)” 7नंतर 
येशू आला आणि त्यांना झोपलेले पाहिले. तो पेत्राला 
म्हणाला, “शिमोना, तू झोपी गेलास काय? तासभर 














2€नंतर त्यांनी उपकारस्ततिचे गीत गाईले व ते 
जैतनाच्या व डोंगराकडे र ळर 
तुनाच्या डोंगराकडे निघून गेले. 





येशू सांगतो त्याचे सर्व शिष्य त्याला सोडून जातील 


(सत्त 26.31-35/ लूक 2231-34: योहान 13:36-38) 





तुझ्याच्याने जागे राहवत नाही काय? **जागृत राहा 
आणि प्रार्थना करा म्हणजे तुम्ही मोहात पडणार 
नाही. आत्मा उत्सुक आहे पण देह अशक्त आहे.” 
उश्पुन्हा येश्‌ द्र गेला आणि त्याच गोष्टी उच्चारून 
त्याने प्रार्थना केली. **नंतर तो परत आला व त्याला 











रय्येशू शिष्यांना म्हणाला, “तुम्ही सर्व विश्‍वास 
की लिहिले कळप 
गमावून बसाल. कारण असे लिहिले आहे को, 


'मी मेंढपाळास मारीन आणि मेंढरे विखुरली 
जातील.' जखऱ्या 13:7 





*भ्परंतु माझे पुनरुत्थान झाल्यावर मी तुमच्यापुढे 
गालीलात जाईन.” 








कराराचे काही प्रचीन प्रतीमध्ये “कराराचे' या शब्दाअगोदर 
“नवा' शाब्द जोडतात. 


ते झोपलेले आढळले. कारण त्यांचे डोळे जड झाले 
होते आणि त्याला काय उत्तर द्यावे हे त्यांना कळेना. 

५ःतो पुन्हा तिसऱ्या वेळेस आला आणि त्यांना 
म्हणाला, “तुम्ही अजूनही झोपलेले आणि विश्रांति 
घेत आहात काय? पुरे झाले! आता वेळ आली 
आहे. मनुष्याचा पुत्र पाप्यांच्या हाती धरून दिला 
जात आहे. *2उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला 
धरून देणारा मनुष्य इकडे येत आहे.” 























अब्बा मूल आपल्या वडीलांना ज्या नावाने हाक मारते ते नाव. 
हा शब्द अरेमिक असून त्याचा अर्थ मुलाचे वडील असा होतो. 








67 


येशूला अटक करण्यात येते 
(मत्तय 26:47-56/ लूक 22:47-53; योहान 16:3-12) 

43आणि येशू बोलत आहे तोपर्यंत बारा जणांपैकी 
एक- यहदा आला. त्याच्याबरोबर मुख्य याजक व 
नियमशास्त्राचे शिक्षक आणि वडील यांनी पाठविलेले 
अनेक लोक तलवारी व सोटे घेऊन आले. “*घात 
करून देणाऱ्याने त्यांना अशी खूण दिली होती की, 
“मी ज्या कोणाचे चुंबन घेईन तोच तो आहे, त्याला 
धरा आणि बाजूला काढा.” 

*5मग यहदा आल्याबरोबर तो येशकडे गेला आणि 
म्हणाला, “गुरूजी!” आणि यहदाने येशूचे चुंबन घेतले. 
*6नंतर त्यांनी त्याच्यावर हात टाकले आणि त्याला 
अटक केली. “म्तेथे जबळ उभे असलेल्यांपैकी एकाने 
आपली तलवार काढली आणि मुख्य याजकाच्या 
'नोकरावर वार करून त्याचा कान कापून टाकला. 

“नंतर येशू त्यांना म्हणाला, “मी लुटारू 
असल्याप्रमाणे तुम्ही तलवारी आणि सोटे घेऊन मला 
'पकडायला बाहेर पडलात काय?” 

“मी दररोज मंदिरात शिकवीत असता 
तुम्हांबरोबर होतो आणि तुम्ही मला अटक केली 
नाही. परंतु शास्त्रलेख पूर्ण झालाच पाहिजे.” सर्व 
शिष्य त्याला सोडून पळून गेले. “एक तरुण मनुष्य 
अंगावर तागाचे वस्त्र पांघरून त्याच्या मागे चालत 
होता. त्यांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, 
परंतु तो तागाचे वस्त्र टाकून उघडाच पळून गेला. 


















































यहूदी पुढाऱ्यांबरोबर येशू 
(मत्तय 26:57-68; लूक 22:54-55, 63-71); 
योहान 18:13-7479-24) 

नंतर त्यांनी येशूला तेथून मुख्य याजकाकडे 
नेले. आणि सर्व मुख्य याजक, वडील व नियमशास्त्राचे 
शिक्षक जमा झाले. “थोडे अंतर ठेवून पेत्र येशूच्या 
मागे थेट मुख्य याजकाच्या वाड्यात गेला. तेथे पेत्र 
'पहारेकऱ्याबरोबर विस्तवाजबळ शेकत बसला. 

मुख्य याजक आणि सर्व यहृदी सभा येशूला 
जिवे मारण्यासाठी पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. परंतु त्यांना काही मिळेना. *पुष्कळांनी 
त्याच्याविरुद्ध खोटी साक्ष दिली. परंतु त्यांची साक्ष 
सारखी नव्हती. 

म्नंतर काही जण उभे राहिले आणि त्याच्या 
विरुद्ध साक्ष देऊन म्हणा, “आम्ही त्याला असे 
म्हणताना ऐकले की, हाताने बांधलेले मंदिर मी 
पाडून टाकीन आणि हातांनी न बांधलेले असे दुसरे 
































मार्क 14:43-71 





मंदिर तीन दिवसात उभारीन.' “परंतु तरीही या 
बाबतीत त्यांच्या साक्षीत मेळ नव्हता. 

७ नंतर मुख्य याजक त्यांच्यापुढे उभा राहिला 
आणि त्याने येशूला किचारले, “तू उत्तर देणार नाहीस 
काय? हे लोक तुझ्याविरुद्ध आरोप करताहेत हे 
कसे?” 

परंतु येशू गप्प राहिला. त्याने उत्तर दिले नाही. 
नंतर मुख्य याजकाने पुन्हा विचारले, “धन्य देवाचा 
पुत्र तो तू खिस्त आहेस काय?” 














€थ्येशू म्हणाला, “मी आहे, आणि तुम्ही मनुष्याच्या 
पुत्राला सर्वसमर्थ देवाच्या उजवीकडे बसलेले व 
आकाशातील मेघांसह येताना पाहाल.” 

63मख्य याजकाने री क क्टरी जव 

मुख्य याजकाने आपले कपडे फाडले आणि 

म्हणाला, “आपणांला अधिक साक्षीदारांची काय गरज 
आहे? “तुम्ही निंदा ऐकली आहे. तुम्हांला काय 
वाटते?” 

सर्वांनी त्याला मरणदंड योग्य आहे अशी शिक्षा 
फर्माविली. काही जण त्याच्यावर थुंकू लागले, 
त्याचे तोंड झाकून बुक्के मारू लागले व त्याला म्हणू 
लागले, “ओळख बरे, तुला कोणी मारले?" 

'पहारेकऱ्यांनी 4 क. वि नी 
'पहारेकऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि मारले. 


























येशूला ओळखतो हे सांगण्यास पेत्र घाबरतो 

(मत्तय 26:69-75, लूक 22:56-62; योहान 16:15-18, 25-27) 

6पेत्र अंगणात असतानाच मुख्य याजकांच्या 
दासींपैकी एक आली. ५7आणि तिने पेत्राला शेकताना 
पाहिले. तेव्हा तिने त्याच्याकडे निरखून पाहिले व 
म्हणाली, “तू सुद्धा नासरेथकर येशूबरोबर होतास 
ना?” 
€&परंतु पेत्राने ते नाकारले, आणि म्हणाला, “तू 
'काय म्हणतेस हे मला कळत नाही ब समजतही 
नाही.” पेत्र अंगणाच्या दरवाजाच्या देवडीवर गेला 
आणि कोंबडा आरवला. ५*जेव्हा दासीने त्याला पाहिले 
तेव्हा जे लोक तेथे होते त्यांना ती म्हणु लागली की 
“हा मनुष्य त्यांच्यापैकीच एक आहे 
7१पेत्राने पुन्हा ते नाकारले. नंतर थोड्या वेळाने 
तेथे उभे असलेले लोक पेत्राला म्हणाले, “खात्रीने त्‌ 
त्यांच्यापैकी एक आहेस, कारण त्‌ सुद्धा गालीली 
आहेस 

7्पेत्र स्वत:ची निर्भत्सना करीत ब शपथ वाहन 
म्हणाला, “तुम्ही ज्या माणसाविषयी बोळत आहात 
त्याला मी ओळखत नाही! 






































मार्क 14:72-15:29 


68 





72आणि लगेच दुसऱ्यांदा कोंबडा आरवला. “दोन 


1$पिलाताने पुन्हा विचारले, “का? त्याने कोणता 





वेळा कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू मला तीन वेळा 


गुन्हा केला आहे?” ते सर्व अधिकच मोठ्याने ओरडले, 





'नाकारशील,” असे येशू म्हणाला होता याची पेत्राला 
आठवण झाली व तो अतिशय दु:खी झाला व ढसढसा 
रडला. 


राज्यपाल पिलात येशूला प्रश्‍न करतो 
(मत्तव 27:1-2, 11-14: लूक 23:1-5/ योहान 16:26-38) 
] 5 पहाट होताच मुख्य याजक, वडील 
नियमशास्त्राचे शिक्षक व सर्ब यहदी सभा 





“त्याला वधस्तंभावर खिळा!” 

1४पिलाताला लोकांना खूष करायचे होते म्हणून 
त्याने त्यांच्यासाठी बरब्बाला सोडले आणि येशूला 
'फटके मारून वधस्तंभावर खिळण्यासाठी शिपायांच्या 
स्वाधीन केले. '6शिपायांनी येशूला राज्यपालाच्या 
राजवाड्यात, ज्याला प्रयटोरियम म्हणतात तेथे नेले 
आणि त्यांनी सैनिकांची एक तुकडीच एकत्र 
बोलाविली. त्यांनी त्याच्या अंगावर जांभळा झगा 























यांनी एक योजना आखली. त्यांनी येशूला बांधले 
आणि पिलाताच्या ताब्यात दिले 

*पिलाताने त्याला विचारले, “तू यहद्यांचा राजा 
आहेस काय? 

येशूने उत्तर दिले, “तू म्हणतोस तसेच.” 

मुख्य याजकांनी पुष्कळ बाबतीत येशूबर आरोप 
ठेवले. *मग पिलाताने त्याला पुन्हा प्रश्‍न विचारला, 











घातला वब काट्यांचा मुगुट करून त्याला घातला. 
॥&ते त्याला मुजरा करू लागले आणि म्हण लागले , 
'यहद्यांच्या राजाचा जयजयकार असो.” "त्यांनी 
वेताच्या काठीने वारंवार त्याच्या डोक्यावर मारले. 
त्याच्यावर थुंकले आणि गुडघे टेकून त्याला नमन 
र विडी 20त्यांनी व क क 

केले. “त्यांनी त्याची थट्टा केल्यावर त्याच्या 
अंगावरून जांभळा झगा काढून घेतला व त्याचे स्वत:चे 























“तू उत्तर देणार नाहीस काय? पाहा, ते किती तरी 
गोष्टींविषयी तुझ्यावर आरोप ठेवीत आहेत!” 

शपण तरीही येशूने उत्तर दिले नाही म्हणून 
'पिलाताला आश्‍चर्य वाटले. 





पिलात येशूला मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो 
(मत्तय 27:15-31: लूक 23:13-25; योहान 16:39-719:16) 
“वल्हांडण सणाच्या वेळी ते कोणत्याही एका 
"3 सटकेची 
केद्याच्या सुटकेची मागणी करीत असत. त्याला पिलात 








'कपडे त्याला घातले. नंतर वधस्तंभावर ख्रिळणे शक्य 
व्हावे म्हणून ते त्याला बाहेर घेऊन गेले. 





येशूला वधस्तंभावर जिवे मारतात 
(मत्तय 27.32-44: ळूक 23.26-43; योहान 19:17-2 7) 
वाटेत त्यांना कुरेने येथील शिमोन नावाचा एक 
मनुष्य दिसला. तो अलेक्सांद्र ब रूफ यांचा पिता 
होता ब आपल्या शेतातून घरी परत चालला होता 
मग सैनिकांनी त्याला जबरदस्तीने येशूचा बधस्तंभ 

















रिवाजा प्रमाणे लोकांसाठी सोडत असे. “बरब्बा 
नावाचा एक मनुष्य, बंडखोरांबरोबर तुरुंगात होता 


'वहावयास लावले. आणि त्यांनी येशूला गुलगुथा 
म्हणजे 'कवटीची जागा' म्हटलेल्या ठिकाणी आणले. 








या लोकांनी दंगलीमध्ये खन केला होता. “लोक 


23त्यांनी त्याला बोळ मिसळलेला द्राक्षारस दिला परंतु 





आले आणि पिलाताला तो नेहमी त्यांच्यासाठी करीत 
असे तसे करायला लावले 


त्याने तो घेतला नाही. त्यांनी त्याला वधस्तंभावर 
खिळले. कोणी कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यांनी 


5त्यांनी 














श्पेलाताने विचारले , “तुमच्यासाठी यहद्यांच्या 


चिठ्ठ्या टाकल्या व त्याचे कपडे वाटून घेतले. “त्यां 





राजाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे काय? 
1१पिलात असे म्हणाला कारण त्याला माहीत होते 





त्याला वधस्तंभांबर खिळले तेव्हा सकाळचे नऊ 
वाजले होते. “आणि त्याच्यावर त्याच्या दोषारोपाचा 





कौ, हवेषामुळे मुख्य याजकांनी येशूला धरून दिले 


लेख, “यहद्याचा राजा” असा लिहिला होता. “त्यांनी 








होते. परंतु पिलाताने त्याच्याऐवजी बरब्बाला सोडावे 
असे मुख्य याजकांनी लोकांना चिथावले. 








त्याच्याबरोबर दोन लुटारूंना एकाला त्याच्या 
गबीकडे 


उजवीकडे व दुसऱ्याला त्याच्या ड 
वधस्तंभावर खिळले होते. 28* 2*जवळन जाणारे 











1्परंतु पिलात त्यांना पुन्हा म्हणाला, “तर मग 


लोक त्याची निंदा करीत होते. ते आपली डोकी 





तुम्ही ज्याला यहद्यांचा राजा म्हणता त्याचे मी काय 
करावे अशी तुमची इच्छा आहे? 

!उते पुन्हा मोठ्याने ओरडले, “त्याला वधस्तंभावर 
खिळा!” 





हलवून म्हणाले, “अरे! मंदिर पाडून ते तीन दिवसात 








वचन 28 काही ग्रीक आवृत्त्या 28 वे वचन घालतात. “आणि 
त्याला गुन्हेगारांमध्ये ठेवले हा शास्त्रलेख पूर्ण झाला." 





69 





बांधणारा तो तूच ना! **वधस्तंभावरून खाली ये 
आणि स्वत:चा बचाव कर.” 


मार्क 15:30-16:8 


होता व तो सुद्धा देवाचे राज्य येण्याची बाट पाहत 
होता. तो योसेफ धैर्याने पिलाताकडे गेला आणि त्याने 








अतसेच मुख्य याजकांनी, नियमशास्त्राच्या 
शिक्षकांनी येशूची थट्टा केली आणि एकमेकाला 


जळे टर मागितले भक्येश 
येशूचे शरीर मागितले. “*येशू इतक्या लवकर कसा 
मरण पावला याचे पिलाताला आश्‍चर्य वाटले. मग 








म्हणाले, “त्याने दुसऱ्यांचे तारण केले पण त्याला 


त्याने सेनाधिकारी बोलाविले आणि त्याना विचारले. 








स्वत:चा बचाव करता येत नाही! श्या मशीहाला, 


ये शक 
येशूला मरून बराच वेळ झाला को काय? 





इसग्राएलाचा राजा ख्रिस्त याला वधस्तंभावरून खाली 


*सेनाधिकाऱ्याकडून त्याने अहवाल ऐकला, तेव्हा 





येऊ द्या मग आम्ही ते पाह आणि त्याच्यावर विश्‍वास 


त्याने ते शरीर योसेफाला दिले. “6मग योसेफाने तागाचे 








ठेवू” आणि जे त्याच्याबरोबर बरोबर वधस्तंभावर खिळले 
होते त्यांनी देखील त्याचा अपमान केला. 











येशूचे मरण 

(मत्तय 27:45-56/ लूक 23:44-49; योहान 19:28-30) 
3दुपारची वेळ झाली. सगव्व्या भूमीवर अंधार 
पडला. तो अंधार दुपारी तीन वाजेपर्यंत राहिला. 
ऑअमग तीन वाजता ख्रिस्त मोठ्याने आरोळी मारून 
म्हणाला, 'एलोई, एलोई, लमा सबखथनी,” म्हणजे, 
“माझ्या देवा, माझ्या देवा, माझा त्याग तू का केलास?” 
3जवळ ये ल जणांनी ळी व पक 
जवळ उभे असलेल्या काही जणांनी हे ऐकले 
ळर क स ११ 

तेव्हा ते म्हणाले, “ऐका, तो एलीयाला बोलवीत आहे 














वस्त्र विकत आणले. आणि येशूला वधस्तंभावरून 
खाली काढले व त्याला तागाच्या वस्त्रात गुंडाळून ते 
त्याने खडकात खोदलेल्या कबरेत ठेवले. नंतर त्याने 
'कबरेच्या तोंडावर धोंड बसविली. “त्येशूला कोठे 
ठेवले हे मरीया मग्दालिया आणि योसेची आई मरीया 
हे सर्व बघत होत्या येशूला कुठे ठेवले हे त्यांनी 
पाहिले. 

















येशू मरणातून उठला हे अनुयायांना कळते 

(मत्तव 28:1-8; लूक 24:1-12; योहान 20:1-10) 
| शब्बाथाचा दिवस संपला तेव्हा मरीया 
मग्दालिया, याकोबाची आई मरीया आणि 





एक जण धावत गेला. त्याने स्पंज आंबेत बुडवून 
भरला. काठीवर ठेवला व तो येशूला पिण्यास दिला 
आणि म्हणाला, “थांबा! एलीया येऊन त्याला खाली 
उतरवितो की काय हे आपण पाह.” 








सलोमी यांनी त्याला लावण्याकरिता सुगंधी तेल 
विकत आणले. आणि आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, 
अगदी पहाटे सूर्योदयाच्या वेळी त्या कबरेकडे गेल्या. 
3त्या एकमेकीस म्हणत होत्या की, “कबरेच्या 











अपमग मोठ्याने आरोळी मारून येशूने प्राण सोडला. 
3शतेव्हा मंदिरातील पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटला 
व त्याचे दोन भाग झाले. 





तोंडावरून आपणांसाठी धोंड वकोण बाजूला लोटील?” 





“नंतर त्यांनी बर पाहिले आणि त्यांना धोंड दर 





अ्येशूच्या पुढे उभे असलेल्या सेनाधिकाऱ्याने 
जेव्हा त्याची आरोळी ऐकली आणि तो कसा मरण 
पावला हे पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, “खरोखर हा 
मनुष्य देवाचा पुत्र होता.” “*"तेथे असलेल्या काही 
स्त्रिया दुरून पाहत होत्या. त्यांच्यामध्ये मरीया 
मग्दालिया, धाकटा याकोब आणि योसे यांची आई 














लोटलेली आढळली. ती फारच मोठी होती. तत्या 
कबरेत आत गेल्या तेव्हा त्या भयचकित झाल्या. 
त्यांना एक तरुण पुरुष उजव्या बाजूस बसलेला 
आढळला. त्याने पांढरा शुभ्र झगा घातला होता. 

तो त्यांना म्हणाला, “भयभीत होऊ नका, तुम्ही 
नासरेथकर येशू जो वधस्तंभावर खिळला होता त्याचा 














मरीया व सलोमी या होत्या. “येशू जेव्हा गालीलात 





शोध करीत आहात. पण तो उठला आहे. येथे नाही. 





होता तेव्हा या स्त्रिया त्याच्या मागे जात ब त्याची 

सेबा करीत असत. याशिवाय त्याच्याबरोबर 
क तक >? क. र 

यरुशलेमेपर्यंत आलेल्या इतर अनेक स्त्रियाही होत्या. 








येशूला पुरतात 


(यसत्तव 27:57-61/ लूक 23:50-56: योहान 19:36-42) 


त्यांनी त्याला ठेवले होते ती जागा पाहा. 7जा आणि 
त्याच्या शिष्यांना व पेत्रालाही सांगा की, तो तुमच्या 
अगोदर गालीलात जात आहे. त्यांने तुम्हांस 
सांगितल्याप्रमाणे तेथे तो तुम्हांस दृष्टीस पडेल.” 








मग त्या बाहेर गेल्या आणि भीतीमुळे कबरेपासून 





4ःत्या सुमारास संध्याकाळ झाली होती आणि तो 
तयारीचा म्हणजे शब्बाथाच्या आधीचा दिवस होता. 
4अयोसेफ अरिमथाईकर न्यायसभेचा माननीय सभासद 








पळाल्या. त्यांना आश्‍चर्य बाटल. त्यांनी कोणाला 
काहीही सांगितले नाही. कारण त्या भयभीत झाल्या 


होत्या. 


मार्क 16:9-20 


'काही शिष्य येशूला पाहतात. 
(मत्तय 26:9-10; योहान 20:11-16; लूक 24:13-35) 
*आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी येशू उठल्यावर 
त्याने प्रथम मरीया मग्दालियाला, जिच्यातून त्याने 
सात भुते काढली होती, तिला दर्शन दिले. 
आणि रडून शोक करणाऱ्या 








7१ी गेली 
त्याच्या अनुयायांना तिने हे वृत्त सांगितले. !'त्यांनी 
ऐकले की तो जिवंत आहे. व तिने त्याला पाहिले 
आहे. तेव्हा त्यांनी तिच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला 
नाही. 

!थ्यानंतर त्यांच्यापैकी दोघे उघड्या माळरानावर 
चालले होते. गावाकडे जात असता येशू त्यांना दुसऱ्या 
रूपाने प्रगट झाला. !3ते परत आले ब इतरांना 
त्याविषयी सांगितले परंतु त्यांनी त्यांवरही विश्‍वास 
ठेवला नाही. 

















येशू शिष्यांबरोबर बोलतो 
(यत्तग 26:16-20; लूक 24:36-49) योहान 20:19-23; 
श्रेषितांची कृत्यें 1:6-8) 


14नंतर य जण जेवत _ री 
नतर अकरा जण जवत बसल असता यशू 





त्यांना प्रगट झाला. त्याने शिष्यांच्या अविश्‍वासाबद्दल 


70 





आणि त्यांच्या अंत:करणाच्या कठोरतेबहल त्यांना 
समज दिली. कारण ज्यांनी त्याला उठल्यावर पाहिले 
होते त्यांच्यावर त्यांनी विश्‍वास ठेवला नाही. 








15तो त्यांना म्हणाला, “संपर्ण जगात जा आणि सर्व 
सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा.” '*जो कोणी विश्‍वास 
धरतो आणि बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, 
परंतु जो विश्‍वास ठेवीत नाही त्याचा धिक्कु रर होईल. 
1एआणि जे विश्‍वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही चिन्हे 
असतील. ते माझ्या नावाने भुते काढतील, ते नव्या 
नव्या भाषा बोलतील. '*ते आपल्या हातांनी साप 
उचलतील आणि ते कोणतेही विष पितील तेव्हा ते 
त्यांना बाधणार नाही. ते आजाऱ्यांबर हात ठेवतील 
आणि ते बरे होतील. 


























मग प्रभु येशू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानंतर तो 
स्वर्गात घेतला गेला आणि देवाच्या उजव्या बाजूस 
जाऊन 20शिष्य आ. 1: 3 त्यांनी टे 
जाऊन बसला. *शिष्य बाहेर गेले आणि त्यांनी प्रत्येक 
ठिकाणी सुर्वार्तेची घोषणा केली. प्रभूने त्यांच्याबरोबर 
कार्य केले, व त्याने वचनाबरोबर असणाऱ्या चिन्हांनी 
त्याचीं खात्री केली. 











लूकाने लिहिलेले शुभवर्तमान 


लूक येशूच्या जीवनाविषयी लिहितो 

1 पुष्कळ लोकांनी आमच्यामध्ये घडलेल्या 

ऐतिहासिक घटनांची नोंद करण्याचा प्रयत्न केला. 
“त्यांनी त्याच गोष्टी लिहिल्या ज्या आम्हांला काही 
इतर लोकांकडून समजल्या होत्या-या लोकांनी त्या 
गोष्टी सुरुवातीपासून पाहिल्या होत्या आणि देवाचा 
संदेश लोकांना सांगून त्याची सेवा केली होती. 
अऑथियफिला महाराज, सुरुवातीपासून या सगव्व्या 
गोष्टींचा ककाळजीपूर्वक अभ्यास मी केला आहे, म्हणून 
मला असे वाटले की, या सर्व घटनांविषयी आपणांला 
व्यवस्थित माहिती लिहावी. “हे मी यासाठी लिहित 
आहे की, जे काही तुम्हांला शिकविण्यात आले ते 
खरे आहे, हे तुम्हांला समजावे. 























जखऱ्या आणि अलीशिबा 
*्यहदीयाचा राजा हेरोद याच्या दिवसांत, जखऱ्या 
नावाचा एक याजक होता. तो अबीयाच्या 
याजककुळातील होता. त्याला एक पत्नी होती. ती 
अहरोनाच्या वंशातील कन्यांपैकी होती. तिचे नाव 
अलीशिबा होते. दोघेही देवाच्या दृष्टीने धार्मिक होते 
आणि प्रभच्या आज्ञा ब विधी पाळण्यात काटेकोर 
होते. “परंतु त्यांना मूल नव्हते कारण अलीशिबा 
वांझ होती. आणि शिवाय दोघेही फार म्हातारे झाले 
होते 
श्जेव्हा जखऱ्याच्या गटाची मंदिरात सेवा 
करण्याची वेळ आली आणि त्यावेळी तो तेथे देवाचा 
याजक म्हणून सेवा करीत होता, €याजकांच्या 
प्रथेप्रमाणे मंदिरात देवापुढे धूप जाळण्यासाठी चिठ्ठ्या 
टाकून त्याची निवड करण्यात आली. '"जेव्हा धूप 
जाळण्याच्या वेळी सर्वजण बाहेर जमून प्रार्थना करीत 
होते, ''तेव्हा देवाच्या दूताने त्याला दर्शन दिले. देवदूत 
धूप जाळण्याच्या वेदीच्या उजव्या बाजूला उभा होता 
72 जेव्हा जखऱ्याने त्याला पाहिले तेव्हा तो 
अस्वस्थ झाला, आणि त्याला भीति वाटली. !"देवदूत 


त्याला म्हणाला, “जखऱ्या, भिऊ नको, कारण तुझी 



































प्रार्थना ऐकण्यात आली आहे, आणि तुझी पत्नी 
अलीशिबा इजपासून तुला मुलगा होईल. तू त्याचे 
नाव योहान ठेव. !*तो तुला आनंद आणि सुख देईल. 
त्याचा जन्म होईल तेव्हा पुष्कळ लोक आनंदित 
होतील. !*देवाच्या दृष्टीने तो महान होईल. त्याने 
कोणतेही कडक पेय किंवा मद्य पिऊ नये. आणि तो 
आईच्या गर्भात असल्यापासूनच पवित्र आत्म्याने 
भरलेला असेल. 16आणि तो पुष्कळ इस्राएळ लोकांना 
प्रभु त्यांचा देब याच्याकडे वळविण्यास कारणीभूत 
ठरेल. !त्योहान स्वत: देवापुढे चालेल. तो एलीयाप्रमाणे 
समर्थ होईल. एलीयाला जो आत्मा होता, तोच त्याला 
असेल. तो वडिलांची अंत:करणे त्यांच्या मुलांकडे 
वळवील. आज्ञा न मानणाऱ्यांना तो धार्मिकतेकडे 
नेईल. प्रभूसाठी लोकांना तयार करण्यासाठी तो या 
गोष्टी करील.” 

1शमग जखऱ्या देवदूताला म्हणाला, “हे खरे आहे 
हे मला कसे समजेल? कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे, 
आणि माझी पत्नीसुद्धा वृद्ध झाली आहे.” 
19आणि देवदूताने उत्तर दिले. तो म्हणाला, “मी 
गब्रीएळ आहे. मी देवाच्या समक्षतेमध्ये उभा राहतो. 
आणि मला तुझ्याशी बोलायला व तुला ही सुवार्ता 
सांगायला पाठविण्यात आले आहे. 2१पण हे लक्षात 
ठेव, तू मुका राहशील. हे घडेपर्यंत तुला बोलता 
येणार नाही. कारण माझे शब्द जे योग्य वेळी खरे 
ठरणार आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू विश्‍वास ठेवला 
नाहीस.” लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते, आणि 
तो मंदिरात इतका वेळ का राहिला याचे त्यांना 
नवल वाटत होते. जेव्हा तो बाहेर आला तेव्हा 
त्याला त्यांच्याशी बोलता येईना. मग त्यांना जाणीव 
झाली की, मंदिरात त्याने दृष्टान्त पाहिला आहे. तो 
त्यांना खुणा करीत होता परंतु बोलू शकत नव्हता. 

23मग असे झाले की, त्याच्या सेवेचा कालावधि 
संपल्यानंतर तो घरी गेला. 

2$काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर 
राहिली. आणि पाच महिने तिने स्वत: एकांतवास 































































































लूक 1:25-55 


72 





पत्करला. ती म्हणाली, “शेवटी आता प्रभूने मला 


अलीशिबेला अभिवादन केले. “आणि असे झाले 





या मार्गाने मदत केली आहे. लोकांमध्ये माझी लाज 


की, जेव्हा अलीशिबेने मरीयेचे अभिवादन ऐकले 





राखण्यासाठी त्याने माझी पुष्कळ वकाळजी घेतली.” 


कुमारी मरीया 


तेव्हा तिच्या पोटातील बालकाने उडी मारली. आणि 
अलीशिबा पवित्र आत्म्याने भरून गेली. “ती मोठ्या 
आवाजात बोलली, “सर्व स्त्रियांमध्ये तू अधिक धन्य 











26अलीशिबाच्या सहाव्या महिन्यात, देवाने 
गब्रीएल दूताला गालीलातील नासरेथ गावी पाठविले. 
म्योसेफ नावाच्या मनुष्याशी ज्या कुमारीची मागणी 
झाली होती, तिच्याकडे गब्रीएलाला पाठविण्यात आले. 








आहेस, तुझ्या पोटचे फळ धन्य आहे. “परंतु माझ्या 
बाबतीत अशी कोणती गोष्ट घडली की माझ्या प्रभूच्या 
आईने माझ्याकडे यावे? **कारण तुझ्या अभिवादनाचा 
आवाज माझ्या कानी पडताक्षणीच, माझ्या पोटातील 








योसेफ हा दाविदाच्या* घराण्यातील होता. तिचे नाव 
मरीया होते. “गब्रीएल तिच्याकडे आला आणि 








र क... जी उडी घेतली 4$प्रभने व्य ज्या 
बाळाने आनंदाने उडी . प्रभूने तुला ज्या 
गोष्टी घडतील असे सांगितले त्यावर तू विश्‍वास 





म्हणाला, “अभिवादन! तुझ्यावर कृपा झालेली आहे. 
प्रभु तुझ्याबरोबर आहे.” परंतु या शब्दांनी ती 
अस्वस्थ झाली, आणि या अभिवादनाचा अर्थ काय 
असावा याचे ती नबल करू लागली. 

3१देबदूत तिला म्हणाला, “मरीये, भिऊ नकोस 
देवाने तुझ्यावर कृपा केली आहे. *'ऐक! तू गरोदर 











राहशील, आणि तुला मुलगा होईल, त्याचे नाव तू 





येशू ठेव. तो महान होईल व त्याला सर्वोच्च देवाचा 
पुत्र म्हणतील. आणि प्रभु देव त्याला त्याचा पिता 
दावीद याचे सिंहासन देईल . याकोबाच्या घराण्यावर 
सर्वकाळासाठी तो सत्ता चालबील. त्याच्या राज्याचा 
कधीही अंत होणार नाही.” **तेव्हा मरीया दूताला 
म्हणाली, “मी कुमारी असल्याने हे असे कसे घडेल?" 
देवदूत तिला म्हणाला, “पकित्र आत्मा तुझ्यावर 
येईल, आणि सर्वोच्च देवाचे सामर्थ्य तुझ्यावर सावली 
करील. आणि म्हणून जे पकित्र बाळ जन्मास येईल, 
त्याला देवाचा पत्र म्हणतील. **आणि याकडे लक्ष दे. 
तुझी नातेवाईक अलीशिबा जरी वांझ असली तरी 
तीसुद्धा गरोदर आहे व तिच्या पोटी पुत्र आहे. आणि 
ज्या स्त्रीला ते म्हणाले की तुला मूल होणार नाही 
तिला आता सहावा महिना आहे! ४/कारण देवाला 
कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही.” 

मरीया म्हणाली, “मी प्रभूची दासी आहे, आपण 























ठेवलास म्हणून तू धन्य आहेस.” 
मरीया देवाची स्तुति करते 


*6आणि मरीया म्हणाली, 

*““माझा आत्मा प्रभूची स्तुति करतो;माझा 
आत्मा माझ्या तारणाऱ्या देवामध्ये आनंद 
करतो. 

48 कारण त्याने त्याच्या नग्न दासीची काळजी 
वाहिली. होय, येथून पुढे सर्ब लोक मला 
धन्य म्हणतील . 

* कारण सर्वसमर्थाने माझ्यासाठी महान 
कृत्ये केली आहेत. त्याचे नाव पवित्र 
आहे. 

9 जे त्याचे भय धरतात, त्यांच्यावर तो 
पिढ्यान्‌पिढ्या दया करतो. 

5 त्याने आपल्या बाहंनी आपले सामर्थ्य 
दाखविले; गर्विष्ठ लोकांना त्यांच्या 
बढाईखोर विचारांसह विखरून टाकले 
आहे. 

52 सत्ताधीशांना त्याने त्यांच्या सिंहासनावरून 
खाली आणले आहे, आणि नम्र जनांना 
त्याने उंच केले आहे. 


























म्हणालात तसे माझ्याबाबतीत घडो.” मग देवदूत तिला 
सोडून गेला. 


जखऱ्या व अलीशिबेला मरीया भेटते 


8 त्याने भुकेलेल्यांना उत्तम पदार्थांनी 
समाधान दिले आहे. श्रीमंत लोकांना त्याने 
रिकामे पाठविले आहे. 

$ त्याचा सेबक जो इस्राएल याला मदत 





३४त्याच वेळी मरीया तयार झाली आणि लगेच 
यहदीयाच्या डोंगराळ भागातील एका गावी गेली 
4१तिने जखऱ्याच्या घरात प्रवेश केला आणि 








दाबीद स्त्रिस्तपूर्व 1000 वर्षे, इप्राएलाचा राजा. 


करण्यास तो आला आहे. 

$ त्याने आपल्या पूर्वजांना जे अभिवचन 
दिले होते त्याप्रमाणे अब्राहाम व त्याच्या 
वबंशजांबर दया करण्याचे तो लक्षात 
ठेवतो.” 











73 


$6मरीया अलीशिबेबरोबर तीन महिने राहिली, 
आणि मग ती तिच्या घरी परत गेली. 


योहानाचाजन्म 
7अलीशिबेला तिचे मूल होण्याची वेळ आली, 
तेव्हा तिने एका मुलाला जन्म दिला. 
$शतिच्या शेजाऱ्यांनी ब नातेवाईकांनी ऐकले की, 
देवाने तिच्यावर मोठी कृपा केली आहे. ते तिच्या 
आनंदात सहभागी झाले. 














ल्क 1:56-2:3 


71 जे आमचे शत्रू आहेत व जे आमचा झेष 
करतात त्यांच्यापासून मुक्त करण्याचे 
अभिवचन त्याने आम्हांला दिले. 

72 आमच्या पूर्वजांबर दया दाखविण्यासाठी 
तो हे करणार आहे. व त्यांच्याशी केलेला 

पवित्र करार लक्षात ठेवण्यासाठी तो 

आमचे रक्षण करणार आहे. 

73 हा करार एक शपथ होती, जी त्याने 

आमचा पूर्वज अब्राहाम याच्याशी घेतली 














मग असे झाले की, आठव्या दिवशी मुलाची 
सुंता करण्यासाठी ते आले, ते, त्याच्या बापाचे जे 
नाव होते तेच म्हणजे जखऱ्या नाव ठेवणार होते. 

6१पण त्याची आई म्हणाली, “नाही, त्याला योहान 


र. के 


अस म्हणाव 











7५ ती अशी कौ, तो आम्हांला शत्रूच्या 
सामर्थ्यापासून मुक्त करील, अशासाठी 
कौ, आम्ही त्याची सेवा निर्भयपणे करू 














शक. 
त्याची अशी इच्छा होती की, आम्ही 





ले तिला म्हणाले, “तुझ्या कोणत्याच 
नातेवाईकाचे न. कळ ११ 62नंतर > त्यांनी 
नातेवाईकाचे नाव ते नाही.” “नंतर त्यांनी त्याच्या 











वडिलांना खुणेने विचारले,“ त्याला कोणते नाव 
ठेवायचे आहे?” 
63त्याने लिहिण्यासाठी पाटी मागितली आणि 





त्याच्यासमोर धार्मिकतेने व पवित्रतेने 
आमच्या आयुष्याचे सर्व दिवस जगावे. 





764. सर्वोच्च > संदेष्टा 
'मुला, आता तुला सर्वोच्च देवाचा संदेष्टा 
म्हणतील. प्रभूच्या येण्यासाठी लोकांना 








लिहिले, “त्याचे नाव योहान आहे.” त्या सर्वांना खूपच 
र क 6&लगेच स स तोंड ण 
आश्‍चर्य वाटले. “*लगेच त्याचे तोंड उघडले आणि 








तयार करण्यासाठी तू त्याच्या (प्रभु) पुढे 
चालशील. 








त्याची जीभ मोकळी झाली, आणि तो बोलू लागला 
व देवाची स्तुति करू लागला. 

65सर्व शेजारी भयभीत झाले आणि यहदीयाच्या 
सर्ब डोंगराळ प्रदेशात लोक या सर्व गोष्टींबद्दल बोलत 
होते. ५“ज्या कोणी हे ऐकले त्या प्रत्येकाने याविषयी 
नवल केले. ते म्हणाले, “हे मूल पुढे कोण होणार 
आहे?” कारण देवाचा वरदहस्त त्यांच्यावर होता. 














जखऱ्या देवाची स्तुति करतो 
6म्मग त्याचा पिता जखऱ्या पवित्र आत्म्याने 
भरला गेला, त्याने भविष्यवाणी केली; तो म्हणाला, 





68५प्रभु, इस्राएलाचा देव धन्यबादित असो, 
कारण तो त्याच्या लोकांना मदत 
करण्यास, व त्यांना मुक्त करण्यास आला 
आहे. 

७ त्याने आमच्यासाठी आपला सेवक दावीद 
याच्या घराण्यातून आम्हांला सामर्थ्यशाली 
तारणारा दिला आहे. 











77 कारण तू प्रभूसमोर, त्याचा मार्ग तयार 
करण्यासाठी आणि पापक्षमा मिळून तुमचे 
तारण होईल हे त्याच्या लोकांना 
सांगण्यासाठी पुढे जाशील. 

78 कारण देवाच्या हळुवार करुणेमुळे स्वर्गीय 
दिवसाची पहाट उजाडेल व मरणाच्या 
दाट छायेत जे जगत आहेत त्यांच्यावर 
प्रकाशेल. 

79 आणि शांतीच्या मार्गावर आमच्या 
पावलांना मार्गदर्शन करील.” 

$0अशा रीतीने तिचा मुलगा मोठा होत गेला 
आणि आत्म्यात सामर्थ्यशाली झाला. इस्राएल लोकांना 
प्रगट होण्याच्या दिवसापर्यंत तो अरण्यात राहिला. 


























येशूचा जन्म 
(मत्तय 1.786-25 ) 
त्या दिवसात कैसर औगुस्तकडून हुकूम झाला 
'की, रोमन जगातील सर्व लोकांच्या नावांची नोंद 
झालीच पाहिजे. ४ही पहिली नावनोंदणी होती. 














70 देव म्हणाला की, मी असे करीन त्याच्या 
पवित्र भविष्यवाद्यांकरवी तो हे बोलला 
व (५ होऊन > खेद, 
व ते फार वर्षा पूर्वी होऊन गेले. 








क्वीरीनिय हा सरिया प्रांताचा राज्यपाल होता त्यावेळेस 
ही नावनोंदणी झाली. ४प्रत्येक जण नावनोंदणी 
करण्यासाठी आपापल्या गावी गेला. 








लूक 2:4-32 





74 





“मग योसेफसुद्धा गालीलातील नासरेथ गावाहन 
यहदीयातील दाविदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला 





ऐकलेल्या सर्व गोष्टींविषयी देवाचे गौरब आणि स्तुति 
करीत मेंढपाळ घरी गेले; त्यांना जसे सांगण्यात आले 








कारण तो दाविदाच्या घराण्यातील ब कुळातील होता 
उजिच्याशी त्याचे लग्न ठरले होते ब जी गरोदर 
होती, त्या मरीयेसह तो तेथे नावनोंदणी करण्यासाठी 








तसेच सर्व घडले. 
शआणि जेव्हा बाळाची सुंता करण्याचा आठवा 
दिवस आला, तेव्हा त्याचे नाव येशू ठेवले गेले. हे 











गेला. “ते तेथे असतानाच तिची बाळंतपणाची वेळ 


नाव देबदूतांनी त्याला त्याची गर्भधारणा होण्यापूर्वीच 





आली. आणि तिने तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म 
दिला. तिने त्याला फडक्यांमध्ये गुंडाळले व गोठ्यात 
ठेवल, कारण धर्मशाळेत उतरण्यासाठी त्यांना जागा 
मिळाली नाही. 


'काही मेंढपाळ येशूविषयी ऐकतात 








ठेवले होते. 

/श्मोशेच्या नियमाप्रमाणे जो त्यांचा 
शुद्धीकरणाच्या विधीचा काळ होता तो आला तेव्हा 
त्याला देवापुढे सादर करण्याचा विधि करण्यासाठी 
ते त्याला घेऊन यरुशलेमला गेले. ज्याप्रमाणे प्रभूच्या 
नियमात लिहिले आहे; 














$आणि तेथे काही मेंढपाळ रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये 
राहन आपले कळप राखीत होते, *आणि देवाचा 
एक दत त्यांच्यामोर प्रगट झाला व प्रभचे तेज 





“प्रत्येक प्रथम जन्मलेला नर प्रभूला अर्पण 
करावा.”* 
2$आणि “कबुतरांच्या जोडीचा किंबा पारव्याच्या 








त्यांच्याभोवती पसर. आणि ते मेंढपाळ घाबरून 
गेले. *१देवदूत त्यांना म्हणाला : “भिऊ नका, कारण 
मी तुम्हांला आनंदाची बातमी सांगणार आहे, 
जिच्यामुळे सर्व लोकांना आनंद होणार आहे. कारण 
आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो 
ख्रिस्त प्रभु आहे. '“आणि तुमच्यासाठी ही रबूण असेल 











दोन पिलांचा यज्ञ करावा.”* 

प्रभूच्या या नियमाप्रमाणे यज्ञ अर्पण करण्यास ते 
वट जे. २ 
गेले: 


शिमोन येशूला पाहतो 


यरुशलेम येथे एक मनुष्य होता, त्याचे नाव 








'फडक्यात गुंडाळलेले आणि गोठ्यात निजविलेले 
बाळ तुम्हांला आढळेल 


स 


शिमोन होते; तो नीतिमान आणि भक्तिशील होता. 
इस्राएलाचे सांत्वन होण्याची तो बाट पाहत होता आणि 








13आणि अचानक तेथे देबदताबरोबर स्वर्गातील 
सैन्याचा समुदाय जमला. ते देवाची स्तुति करीत होते 
आणि म्हणत होते; 


पवित्र आत्मा त्याच्यावर होता. “पवित्र आत्म्याने 
त्याला दाखवून दिले की, प्रभूच्या ख्रिस्ताला 
पाहिल्याशिवाय तो मरणार नाही. /आत्म्याने 
भरलेला तो मंदिरात गेला. आणि येशूच्या 








14“स्वर्गात देवाला गौरव आणि ज्यांच्याबद्दल 





आईवडिलांनी बाळाला नियमशास्त्रात सांगितलेल्या 





देव समाधानी आहे, त्या पृथ्वीवरील 
मनुष्यांत शाति” 





1$्जेव्हा स 2-1 र. 0 पी 
जेव्हा देवदूत त्यांना सोडून परत स्वर्गात गेले , 
तेव्हां मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, “चला, 





बिधीप्रमाणे करण्यासाठी त्याच्याजबळ आणले 
८भ्शमोनाने येशूला आपल्या हातात घेतले, आणि 
त्याने देवाची स्तुति केली. तो म्हणाला: 
>“आता, प्रभु, आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या 
सेबकाला जाऊ दे, 








बेथलेहेमला जाऊ या आणि घडलेली जी गोष्ट देवाने 
आम्हांला कळविली ती पाहू या.” 
16ते घाईने गेले आणि त्यांना मरीया ब योसेफ 








3 कारण माझ्या डोळ्व्यांनी तुझे तारण पाहिले 
आहे 
अ जे तू सर्व लोकांच्या समोर केलेस 








आढळले आणि त्यांनी गोठ्यात ठेवलेले बाळ पाहिले. 
17- 





32 तो यहदीतर लोकांना तुझा मार्ग प्रगट 





जेव्हा मेंढपाळांनी 1 पाहिले कच ळर व 
जेव्हा मेंढपाळांनी त्याला पाहिले तेव्हा देवदूताने 


करण्यासाठी प्रकाश असा आहे. आणि 





त्यांना त्या बाळाविषयी जे सांगितले होते ते सर्वांना 
सांगितले. !*ज्यांनी हे ऐकले ते सर्व मेंढपाळांनी 
सांगितलेल्या गोष्टीमुळे चकित झाले. !*पण मरीयेने 
या गोष्टी स्वत:जबळच ठेवल्या, ब सतत त्याविषयी 
विचार करू लागली. 2९त्यांनी पाहिलेल्या आणि 

















तो तुझे लोक इम्राएल यांच्यासाठी गौरव 
असा आहे.” 





प्रत्येक ... करावा नीर्गस 13:2 


कबुतरांच्या ... करावा लेवीय 12:8 


75 


33त्याच्याविषयी सांगितलेल्या गोष्टींमुळे त्याचे 





लूक 2:33-3:6 


ऐकत होता व त्यांना प्रश्‍न बिचारीत होता. “ज्यांनी 





आईवडील आश्‍चर्यचकित झाले. ४*मग शिमोनाने 


न्य बोलणे री ऑ्तकि-यी 3 समजबद्धीमळे कर्यी 
त्याचे बोलणे ऐकले ते सर्व त्याच्या समजबुद्धीमु 





त्यांना आशीर्वाद दिला, तो येशूची आई मरीया हिला 
म्हणाला, “इस्राएलात, हे मूल, अनेकांचे पडणे व 





आणि उत्तरांमुळे चकित झाले. 





कल. रि डर जे भा 
उठणे यांस कारणीभूत ठरेल. जे चिन्ह नाकारले 


4&जेव्हा त्याच्या आईवडिलांनी त्याला पाहिले तेव्हा 





जाईल ते होण्याकरिता याची नेमणूक झाली आहे. 


ते चकित झाले. त्याची आई त्याला म्हणाली, “मुला, 





ऊअनेकांच्या मनातील विचार प्रगट होण्यासाठी तुझ्या 
जिवातून तरवार आरपार जाईल.” 





हन्ना येशूला पाहते 


तू आमच्याबरोबर असे का केले? तुला शोधत 
असताना तुझे बडील व मी अतिशय काळजीत होतो.” 


“मग येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझा शोध 





36तेथे हन्ना नावाची एक संदेष्टी स्त्री होती. ती 
फनूएलाची मुलगी होती. ती अशेर वंशाची होती. ती 





न्य पित्याचे धक जे बकरी ज्य र आर पक्व र 
'का केलात? माझ्या पित्याचे कार्य जेथे आहे, तेथे 
मी असावे हे तुम्हांला माहीत नव्हते काय?” *१परंतु 











फार वृद्ध झाली होती. ती लग्नानंतर आपल्या 
'पतीसमवेत सात वर्षे राहिली. ती विधवा असून 





आ जे प्द्ले "9 रि समजले र. 
त्याने हे जे उत्तर दिले ते त्यांना समजले नाही. 
5मग तो त्यांच्याबरोबर नासरे थास गेला. आणि 





आता चौऱ्याएऐंशी वर्षांची होती. तिने मंदिर कधीही 
सोडले नाही; उपास व प्रार्थना करून ती रात्रंदिवस 
उपासना करीत असे. 

3&ती त्यावेळी बालकाच्या आईवबडिलांकडे आली 
व तिने देवाचे आभार मानले. आणि जे यरुशलेमच्या 

सटकेविषयी होते >? तिने 
सुटकेविषयी वाट पाहत होते त्या सर्वांना तिने 
त्याच्याविषयी सांगितले. 




















योसेफ आणि मरीया घरी येतात 


तो त्यांच्या आज्ञेत राहिला. त्याची आई या सर्व गोष्टी 
अंत:करणात ठेवीत होती. येशू ज्ञानाने आणि 
शरीराने देवाच्या आणि मनुष्यांच्या कृपेत वाढला. 








योहानाचा संदेश 
(मत्तव3:7-12, मार्क 1:7-8; योहान 1:79-28) 
तिबिर्य कैसराच्या कारकीदीच्या पंधराव्या वर्षी, 
जेव्हा पंतय पिलात यहूदीयाचा राज्यपाल होता, 
आणि हेरोद गालीलचा अधिकारी असताना, आणि 











प्रभूच्या नियमशास्त्राप्रमाणे त्यांनी सर्व पूर्ण केले 
ब नंतर ते गालीलातील त्यांच्या नासरेथ या गावी 
परतले. *"बालक वाढत होता, तो बलवान झाला, 
तो ज्ञानाने परिपूर्ण झाला आणि देवाची कृपा त्याच्यावर 


होती. 








येशूचे बालपण 


त्याचा भाऊ फिलिप्प हा इतुरीया व त्राखोनीती या 
देशांचा अधिकारी होता ब लूसनिय हा अबिलेनेचा 
अधिकारी होता. 
ः्हनन्या “> . याजक होते क 
हनन्या ब केफा हे मुख्य याजक होते, तेव्हा 
वाळवंटात देवाचे वचन जखऱ्याचा पुत्र योहान 
नरर व्र अ्तो यार्देनेच्या धु 
याच्याकडे आले. "तो यार्देनेच्या सभोवतालच्या सर्व 
परिसरात गेला, व लोकांना त्यांच्या पापांपासून क्षमा 























“प्रत्येक वर्षी त्याचे आईवडील वल्हांडण 
सणासाठी यरुशलेमाला जात. “जेव्हा तो बारा वर्षांचा 
झाला तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे सणासाठी वर गेले. **सण 
संपल्यावर ते घरी परतत असता, येशू (मुलगा) मात्र 
यरुशलेमातच राहिला, पण त्याच्या आईवडिलांना हे 
माहीत नव्हते. “कुठल्या तरी प्रवाश्यांच्या 














मिळण्यासाठी पशचात्तापाचा बाप्तिस्मा घेण्याविषयी 
घोषणा करीत फिरला. “हे यशया संदेष्ट्याच्या 
पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे झाले: 
“बाळवंटात कोणाचा तरी आवाज ऐकू आला, 
'प्रभूसाठी मार्ग तयार करा, त्याचे रस्ते सरळ 
करा. 











घोळकक्‍्याबरोबर तो येत असावा असा विचार करून 
पुढे एक दिवसाचा प्रवास केला. मग ते त्याला त्यांच्या 





5 प्रत्येक दरी भरून येईल, आणि प्रत्येक 
डोंगर ब टेकडी सपाट केली जाईल 











नातेवाईकांमध्ये व मित्रांमध्ये शोधू लागले. “जेव्हा 
तो त्यानां सापडला नाही तेव्हा त्याला शोधण्यासाठी 
यरुशलेमास परत गेले. 

4*6असे घडले कौ, तीन दिवसांनंतर तो त्यांना 
मंदिरात सापडला. तो गुरुजनांच्यामध्ये बसून त्यांचे 














वाकड्यातिकड्या जागा सरळ केल्या 

जातील ओबड धोबड रस्ते सपाट केले 
जातील 

6 आणि सर्व लोक देवाचे तारण पाहतील!” 

यशया 40:3-5 


ल्क 3:7-31 


76 





ग्त्याच्याकडून बाप्तिस्मा करून घेण्यासाठी 


'पत्नीशी-हेरोदीयाशी अनैतिक संबंध होते, तसेच इतर 





येणाऱ्या जमावाला री 
ऱ्या जमावाला योहान म्हणाला: “अहो, सापाच्या 


अनेक वाईट गोष्टी त्याने केल्या होत्या. हे सर्व 





पिल्लांनो, येणाऱ्या क्रोधापासन सुटका करून 


करून सुद्धा त्यात भर म्हणून कौ काय त्याने 





घेण्यासाठी तुम्हांला कोणी सावध केल? *पश्‍चात्तापास 


योग्य असे फळ द्या, आणि आपापसात असे म्हणू 





नका की, 'आमच्यासाठी अब्राहाम आमच्या 
पित्यासारखा आहे.' मी तुम्हांला सांगतो की, 
अब्राहामासाठी मुले निर्माण करण्यास देव या 
खडकांचा उपयोग करण्यास समर्थ आहे. *आणि 





योहानाला तुरुंगात टाकले. 


योहानाकरवी येशूचा बाप्तिस्मा 
(मत्तग3:13-17, मार्क 1:9-11) 
तेव्हा असे झाले की, जेव्हा सर्व लोकांचा 
बाप्तिस्मा केला जात होता, तेव्हा येशूचा सुद्धा 








झाडांच्या मुळांशी कुऱ्हाड अगोदरच ठेवलेली आहे. 


बाप्तिस्मा झाला. तो प्रार्थना करीत असता आकाश 





आणि प्रत्येक झाड जे चांगले फळ देत नाही ते तोडून 
आगीत टाकले जाईल.” 

7"जमावाने त्याला विचारले, “मग आता आम्ही 
'काय करावे?” 

त्याने उत्तर दिल, “ज्याच्याकडे दोन सदरे 
असतील त्याने ज्याच्याकडे काहीच नाही त्याला ते 
वाटून द्यावे. ज्याच्याकडे अन्न आहे त्यानेही तसेच 
करावे.” 

72काही जकातदारही बाप्तिस्मा करून घ्यावयास 














र क ८० कह?! 'कबतराच्या 

उघडले गेले. “आणि पवित्र आत्मा कबु र्पात 
त्याच्यावर उतरला आणि आकाशातून एक वाणी 
आली: “तू माझा प्रिय पुत्र आहेस, मी तुझ्याविषयी 


फार संतुष्ट आहे.” 


योसेफाच्या घराण्याचा इतिहास 

(सत्त 1-1-17) 
23जेव्हा येशने त्याच्या कार्यास सुरूवात केली 
तेव्हा तो सुमारे तीस वर्षांचा होता. लोकांना असे 








आले होते. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही काय करावे?” 
13तो त्यांना म्हणाला, “गरजेपेक्षा जास्त जमा करू 

, > र सांगितले न्य क. 14काही 
नका.” हेच तुम्हांला सांगितले आहे. *काही 





वाटे की, येशू योसेफाचा मुलगा आहे. योसेफ एलीचा 
मुलगा होता “एली मत्ताथाचा मुलगा होता, मत्ताथ 
लेबीचा मुलगा होता. लेवी मल्खीचा मुलगा होता. 








शिपायांनीसुद्धा त्याला विचारले, “आणि आम्ही काय 
करावे?” 


मल्खी यन्नयाचा मुलगा होता. यन्नया योसेफाचा मुलगा 
होता. “योसेफ मत्तिथ्याचा मुलगा होता. मत्तिथ्य 





योहान त्यांना म्हणाला, “कोणाकडून बळजबरीने 





अमोसाचा मुलगा होता. अमोस नहमाचा मुलगा होता. 





पैसे घेऊ नका, कोणावरही खोटा आरोप करू नका. 
आणि तुम्हांला मिळणाऱ्या पगारात समाधानी राहा.” 
15लोक मशीहाची अपेक्षा करीत होते. आणि ते 


'नहम हेस्लीचा मुलगा होता. हेस्ली नग्गयाचा मुलगा 
होता. *“नग्गय महथाचा मुलगा होता. महथ मत्तिथ्याचा 
मुलगा होता. मत्तिथ्य शिमयीचा मुलगा होता. शिमयी 











सर्व त्यांच्या मनामध्ये योहानाबद्दल आश्‍चर्य करीत 





योसेखाचा मुलगा होता. योसेख योदाचा मुलगा होता. 





होते ब असा विचार करीत होते की, “कदाचित तो 
ख्िस्त असण्याची शक्यता आहे.” 

16त्या सर्वांना योहानाने उत्तर दिले; तो म्हणाला, 
“मी तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने करतो, पण एकजण 


जो माझ्यापेक्षाही सामर्थ्यशाली आहे तो येत आहे. 











>म्योदा योहानानाचा मुलगा होता. योहानान 
रेशाचा मुलगा होता. रेशा जरूब्बाबेलाचा मुलगा 
होता. जरूब्बाबेल शल्तीएलाचा मुलगा होता. 
शल्तीएल नेरीचा मुलगा होता. नेरी मल्खीचा मुलगा 
होता. मल्खी अहीचा मुलगा होता. अही कोसोमाचा 








त्याच्या बहाणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र नाही. तो 





मुलगा होता. कोसोम एल्मदामाचा मुलगा होता. 





तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने व अग्नीने करील. 
177्त्याचे खळे स्वच्छ करण्यासाठी व त्याच्या कोठारात 
गह साठविण्यासाठी त्याच्या हातात त्याचे सूप आहे 














एल्मदाम एराचा मुलगा होता. “एर येशूचा मुलगा 
होता. येशू अलिएजरचा मुलगा होता. अलिएजर 
योरीमाचा मुलगा होता. योरीम मत्ताथाचा मुलगा होता. 











पण भुसा तो न विझविता येणाऱ्या अग्नीने जाळून 

टाकील.” !भ्योहानाने इतर पुष्कळ उत्तेजन देणाऱ्या 

शब्दांनी त्यांना बोध करून सुवार्ता सांगितली. 
४्योहानाने हेरोद या सत्ताधीशाची कानउघडणी 














मत्ताथ लेबीचा मुलगा होता. 3०लेबी शिमोनाचा मुलगा 
होता. शिमोन यहदाचा मुलगा होता. यहदा योसेफाचा 
मुलगा होता. योसेफ योनामाचा मुलगा होता. योनाम 
एल्याकोमाचा मुलगा होता. *!एल्याकीम मल्ल्याचा 














केली. कारण त्याने त्याच्या भावाच्या 





मुलगा होता. मल्ल्या मिन्नाचा मुलगा होता. मिन्ना 


गा 


लूक 3:32-4:16 





मत्ताथाचा मुलगा होता. मत्ताथ नाथानाचा मुलगा होता. 
नाथान दाविदाचा मुलगा होता. दावीद इशायाचा 
मुलगा होता. इशाय ओबेदाचा मुलगा होता. ओबेद 
बवाजाचा मुलगा होता. बवाज सल्मोनाचा मुलगा 
होता. सल्मोन नहशोनाचा मुलगा होता. 

33नहशोन अम्मीनादाबाचा मुलगा होता. 











ब गौरव देईन कारण ते मला दिलेले आहे. आणि 
मी माझ्या मर्जीनुसार ते देऊ शकतो. जर तू माझी 
उपासना करशील, तर हे सर्व तुझे होईल.” 

थ्येशूने उत्तर दिले, पवित्र शास्त्रात असे लिहिले 
आहे: 











अम्मीनादाब अर्णयाचा मुलगा होता. अर्णय हेम्रोनाचा 
मुलगा होता. हेस्रोन पेरेसाचा मुलगा होता. पेरेस 
यहदाचा मुलगा होता. ४यहदा याकोबाचा मुलगा 
होता. याकोब इसहाकाचा मुलगा होता. इसहाक 
अब्राहामाचा मुलगा होता. अब्राहाम तेरहाचा मुलगा 








“तू प्रभु तुझा देव याचीच उपासना केली 
पाहिजे, आणि फक्त त्याचीच सेवा केली 


पाहिजे. ” 
अनुवाद 6:13 





होता. तेरह नाहोराचा मुलगा होता. *नाहोर सरुगाचा 


भ्मंतर > री री > क. 
नंतर त्याने त्याला यरुशलेमाला नेले. आणि 





मुलगा होता. सरुग रऊचा मुलगा होता. रऊ पेलेगाचा 
मुलगा होता. पेलेग एबराचा मुलगा होता. एबर 
शेलहाचा मुलगा होता. 


3&शेलह केनानाचा मुलगा होता. केनान 
अर्पक्षदाचा मुलगा होता. अर्पक्षद शेमाचा मुलगा होता. 
शेम नोहाचा मुलगा होता. नोहा लामेखाचा मुलगा 
होता. लामेख मथुशलहाचा मुलगा होता. मथुशलह 
'हनोखाचा मुलगा होता. हनोख यारेदाचा मुलगा होता. 
यारेद महललेलाचा मुलगा होता. महललेल 
केनानाचा मुलगा होता.'*केनान अनोशाचा मुलगा 
होता. अनोश शेथाचा मुलगा होता. शेथ आदामाचा 
मुलगा होता. आदाम देवाचा मुलगा होता. 


येशूची परीक्षा 
(यत्तव4:1-71, सार्क 1:12-13) 
येश पवित्र आत्म्याने पूर्ण भरून यारदैन नदीहन 
परतला. मग आत्म्याने त्याला अरण्यात नेले 
*्तेथे सैतानाने त्याला चाळीस दिवस मोहात टाकले. 














मंदिराच्या उंच टोकावर त्याला उभे केले. आणि तो 
म्हणाला, “जर त देवाचा पुत्र आहेस तर येथन खाली 
उडी मार! ४0असे लिहिले आहे: 





'तो तुझे संरक्षण करण्याची देवदूतांना आज्ञा 
करील. 
स्तोत्र. 91-11 


आणि असेही लिहिले आहे: 





ते तुला आपल्या हातावर उचलून धरतील, 
त्यामुळे तुझा पाय दगडावर आपटणार 
नाही.” स्तोत्र. 91:12 





पव्येशूने उत्तर दिले, “पवित्र शास्त्रात असेही म्हटले 
आहे, 
'तू प्रभु, तुझा देव याची परीक्षा पाहू नकोस.” 
अनुवाद 6:16 





त्या दिवसांत येशूने काहीही खाल्ले नाही. जेव्हा ती 
वेळ संपली, तेव्हा येशला भक लागली. 





13ऱ्हणन च र्र वळसे व्य भरळ > 
गून सैतानाने प्रत्येक प्रकारे भुरळ घालण्याचे 
संपविल्यावर, योग्य वेळ येईपर्यंत तो येशूला सोडून 








असेतान त्याला म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र 
आहेस, तर या दगडांची भाकर करून दाखव.” 

“येशने स द्लि (१ > लिहिले > 

तूने त्याला उत्तर दिले, “असे लिहिले आहे: 








१११ 


'मनुष्य फक्त भाकरीनेच जगेल असे नाही. 
अनुवाद &:3 





5मग क घेऊन कळ 
मग सैतान त्याला वर घेऊन गेला. आणि एका 


मह: 
गला. 


येशूलोकांना शिकवितो 
(मत्तव4:72-17, सार्क 1:74-15) 
14मग आत्म्याच्या सामर्थ्यात येशू गालीलास 
'परतला आणि त्याच्याविषयीची बातमी सगळीकडे 
पसरली. त्याने त्यांच्या सभास्थानात शिकविले. 
आणि सर्वांनी त्याची स्तुति केली. 16मग तो नासरे थला 











क्षणात जगातील सर्व राज्ये त्याला दाखविली. *सैतान 
त्याला म्हणाला, “मी तुला या सर्व राज्यांचे अधिकार 





गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणि 
शब्बाथ दिवशी त्याच्या प्रथेप्रमाणे तो सभास्थानात 


लक 4:17-वा 





गेला. तो वाचण्यासाठी उभा राहिला, !7आणि यशया 


78 





ते फार रागावले. 2*ते लोक उठले आणि त्यांनी 





संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक 


त्याला (येशूला) शहराबाहेर घालवून दिले आणि 





उघडले आणि जो भाग शोधून काढला, त्या ठिकाणी 
क लिहिले पळ 
असे लिहिले आहे: 


18“प्रभूचा आत्मा मजवर आहे. कारण त्याने 
मला अभिषेक केला आहे, यासाठी की, 
गरिबांना सुवार्ता सांगण्यासाठी बंदीवान 
म्हणून नेलेल्यांस स्वातंत्र्याची घोषणा 








ज्या टेकडीवर अ: क होते टेकडीच्या 
ज्या टेकडीवर त्यांचे गाव बसले होते, त्या टेकडीच्या 
कड्याकडे त्याला ढकलून देण्यासाठी घेऊन गेले. 
3१्परंत भ्र की ०. क शक 

तु तो त्यांच्यातून निघून आपल्या वाटेने गेला. 








येशू अशुद्ध आत्मा असलेल्या मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तव1.21-26) 
अनंतर तो गालीलातील कफर्णहम गावी गेला. 








करण्यासाठी, आंधळ्व्यांना दूष्टि मिळावी 


तो त्यांना शब्बाथ दिवशी शिक्षण देत असे. शते 





व त्यांनी बघावे यासाठी, जुलूम होणाऱ्यांची 
सुटका करण्यासाठी 
19 आणि प्रभूच्या कृपेच्या वर्षाची घोषणा 
करण्यासाठी त्याने मला पाठविले आहे.” 
यशया 61-7-2 





20मग क. रे आन ल्क ग य 
मग त्याने पुस्तक बंद केले आणि सेवकाला 
परत दिले ब तो खाली बसला. 











त्याच्या शिकवणीने आश्‍चर्यचकित झाले, कारण तो 
अधिकारवाणीने शिकवीत असे. 3सभास्थानात एक 
मनुष्य होता, त्याच्यात अशुद्ध आत्मा होता. *तो 
मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “हे नासरेथच्या येशू, तुला 
आमच्याकडून काय पाहिजे? तू आमचा नाश 
'करावयास आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे 
मला माहीत आहे: देवाचा पवित्र तोच तू आहेस.” 
येशूने त्याला दटावळे आणि म्हटले, “शांत राहा 














सभास्थानातील प्रत्येक जण त्याच्याकडे रोखून 
पाहत होता. त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात 
केली: “तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्रबचन पूर्ण 
झाले.” 





आणि त्याच्यातून नीघ!” तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने 
त्या मनुष्याला जमिनीवर खाली ढकलले व त्या 
माणसाला काहीही इजा न करता तो बाहेर आला. 
3व्सर्ब 3 जण आश्‍चर्यचकित पी एकमेकांशी * 
सर्व जण आश्‍चर्यचकित झाले ब एकमेकांशी 














थ्श्तेव्हा प्रत्येकाने त्याच्याविषयी चांगले उद्‌गार 
काढले. आणि त्याच्या मुखातून येणाऱ्या कृपेच्या 





बोलू लागले, “हे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहेत? 
अधिकाराने आणि सामर्थ्याने तो अशुद्ध आत्म्यांना 





शब्दांबद्दल ते आश्‍चर्यचकित झाले. आणि ते म्हणाले , 
“हा योसेफाचाच मुलगा नव्हे काय?” 
23तो त्यांना म्हणाला, “अर्थात, तुम्ही मला ही 
म्हण लागू कराल; 'वैद्या, स्वत:ला बरे कर.' 
'कफर्णहमात ज्या गोष्टी त केल्याचे आम्ही ऐकले 
त्या गोष्टी तुझ्या स्वत:च्या गावातसुद्धा कर 
मग तो म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, 


























आज्ञा करतो व ते बाहेर येतात.” 3”अशा प्रकारे त्या 
भागात त्याच्याविषयी सगळीकडे ही बातमी पसरली. 








येशूएका स्त्रीला बरे करतो 
(मत्तम&:74-17, सार्क 1:29-34) 
अ्येश्‌ सभास्थानातून निघून शिमोनाच्या घरी 
गेला. शिमोनाची सास अति तापाने आजारी होती 











कोणीही संदेष्टा त्याच्या स्वत:च्या गावात स्वीकारला 
जात नाही. “मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात 


त्यांनी येशळा तिला बरे करण्याविषयी विनविले 
अश्येश तिच्याजबळ उभा राहिला. त्याने तापाला आज्ञा 








'एलीयाच्या काळात पुष्कळ विधवा होत्या, जेव्हा 
साडेतीन वर्षेपर्य पाऊस पडला नाही आणि सर्व 
प्रदेशात मोठा दुष्काळ पडला होता “तरीही एलीयाला 
इतर कोणत्याही विधवेकडे पाठविण्यात आले नाही. 
त्याला सिदोन प्रांतातील सारफथ येथील विधवेकडेच 








दिली वब ताप निघाला. ती ताबडतोब उठली आणि 
त्यांची सेबा करू लागली. 


इतर अनेकांना येशू बरे करतो 


4्सर्य मावळतीला जात असताना, ज्यांची माणसे 





पाठविण्यात आले. अलीशा संदेष्ट्याच्या वेळेस 


निरनिराव्व्या रोगांनी आजारी होती त्या सर्वाना 





इस्राएलात अनेक कुष्ठरोगी होते परंतु त्यापैकी 





लोकांनी त्याच्याकडे आणले. प्रत्येकाच्या डोक्यावर 





कोणीही शुद्ध झाला नाही. केवळ सूरीया येथील 
नामान कुष्ठरोग्यालाच शुद्ध करण्यात आले होते.” 
2४जेव्हा सभास्थानातील लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा 











ळर जी * स ० र वह 'कित्येकोम' र 
हात ठेवून त्याने त्यांना बरे केले. धून 
अशुद्ध आत्मे बाहेर आले. ते अशुद्ध आत्मे ओरडत 
होते आणि म्हणत होते, “तू देवाचा पुत्र आहेस.” 





79१ 


ल्क 4:42-5:19 





क कप 2 अ द्लि 
परंतु त्याने त्यांना दटावले ब बोलू दिले नाही कारण 
त्यांना माहीत होते की, तो ख्रिस्त आहे. 


येशूइतर शहरांमध्ये जातो 


(यार्क 1.35-39) 





झाले म्हणून ते आश्चर्यात पडले. '१जब्दीचे पुत्र याकोब 
वब योहान हे ही त्यांच्याप्रमाणे आश्‍चर्यचकित झाले 
होते. ते शिमोनाचे भागीदार होते. 

मग येश्‌ शिमोनाला म्हणाला, “भिऊ नको. 
'कारण येथून पुढे त्‌ माणसे धरशील 








42जेव्हा दिवस उगवला तेव्हा तो एकांत स्थळी 
गेला. पण लोक त्याला शोधत होते. तो जेथे होता 


जे 


॥त्यांनी त्यांच्या होड्या किनाऱ्याला आणल्या 
नंतर त्यानी सर्व काही सोडले आणि त्याच्यामागे 








ल. दद बल्र ०० पर स 
तेथे ते लगेच आले. आणि त्याने त्यांच्यातून निघून 
जाऊ री कळ कव 43तेव्हा न *ो 
जाऊ नये म्हणून प्रयत्न केले. “तेव्हा तो त्यांना 
म्हणाला, “दे 








'देवाच्या राज्याची सुवार्ता मला इतर 
गावांमध्येही सांगितली पाहिजे. कारण याच 
कारणासाठी मला पाठविले आहे.” 

4$आणि तो यहदीयाच्या वेगवेगव्व्या सभास्थानात 
उपदेश करीत होता 








पेत्र,याकोब आणि योहान येशूच्या मागे जातात 
(मत्तव4:78-22, सार्क 1:16-20) 

मग असे झाले की, लोकांनी त्याच्याभोवती गर्दी 
केली होती व ते देवाचे वचन ऐकत होते आणि 

तो गनेसरेत सरोवराच्या काठी उभा होता, तेव्हा 
त्याने सरोबरातील दोन होड्या पाहिल्या, पण 
होड्यातील कोळी बाहेर गेले होते व त्यांची जाळी धूत 
होते. *त्यातील, शिमोनाच्या होडीवर येशू चढला आणि 














3 र 
गल. 


येशूएका आजारी माणसाला बरे करतो 
(मत्तय &:1-4, मार्क 1:40-45) 

12आणि असे झाले को, तेव्हा येशू कुठल्या 
एका गावात असता तेथे कुष्ठाने भरलेला एक मनुष्य 
होता. जेव्हा त्याने येशूला पाहिले तेव्हा तो तोंडावर 
उपडा पडला आणि त्याला विनंति केली, “प्रभु, जर 
तुझी इच्छा असेल तर तू मला बरे करण्यास समर्थ 
आहेस.” 

येशूने आपला हात लांब करून त्याला स्पर्श 
केला आणि म्हटले, “मला तुला बरे करायचे आहे, 
बरा हो!” आणि ताबडतोब त्याचे कुष्ठ नाहीसे झाले. 
मग येशूने त्याला आज्ञा केली की, “कोणालाही 
सांगू नकोस. पण जा आणि स्वत:ला याजकाला दाखव 
आणि तुझ्या शुद्धतेबद्दल मोशेने आज्ञा केल्याप्रमाणे 
अर्पण कर. त्यांना समजेल की तू बरा झाला आहेस. 



































त्याने ती होडी किनाऱ्यापासून थोडी द्र नेण्यास 


ते आश्‍चर्यचकित झाले. त्यांच्यासाठी हा पुरावा म्हणून 





सांगितले. नंतर तो होडीत बसला व लोकांना शिक्षण 
देऊ लागला. 


कर” 
15परंतु येशविषयीच्या बातम्या अधिक पसरतच 








*जेव्हा त्याने बोलणे संपविले, तेव्हा तो शिमोनाला 
म्हणाला, “खोल पाण्यात होडी ने आणि मासे 
पकडण्यासाठी तुझे जाळे खाली सोड.” 

*शिमोनाने उत्तर दिले, “गुरुजी संपूर्ण रात्र आम्ही 
खूप कष्ट घेतले पण काहीच मासे पकडू शकलो 
नाही. तरी आपण सांगत आहात म्हणून मी जाळे 
खाली सोडतो.” जेव्हा त्यांनी तसे केले तेव्हा त्यांच्या 
जाव्व्यात भरपूर मासे लागले. पण त्यांचे जाळे तुटू 
लागल्याने "त्यांनी दुसऱ्या होडीतील आपल्या 























गेल्या. आणि मोठे जमाव त्याचे ऐकण्यासाठी व त्यांच्या 
रोगांपासून मुक्त होण्यासाठी येत असत. 

1€परंतु येशू नेहमी एकांतात जात असे व प्रार्थना 
करीत असे. 





येशूएका लंगड्या मनुष्याला बरे करतो 
(मत्तग9:1-8, मार्क 2:1-12) 
17असे झाले की एके दिवशी तो शिक्षण देत 
असता तेथे परूशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक बसले 








जोडीदारांना मदत करण्यासाठी बोलाविले. ते आले 


होते. ते गालील, यहदीया आणि यरूशलेम या भागातील 





आणि त्यांनी इतके मासे भरले की, दोन्ही होड्या बुड 


प्रत्येक गावातून आले होते. प्रभूचे सामर्थ्य 





लागल्या. शिमोन पेत्राने जेव्हा हे पाहिले तेव्हा तो 
येशूच्या पाया पडला आणि म्हणाला, “प्रभु, 
माझ्यापासून दूर जा कारण मी पापी मनुष्य आहे!” 


त्याच्याजवळ होते त्यामुळे तो बरे करत होता. !*काही 
लोक एका अर्धांगवायु झालेल्या मनुष्याला बिछान्यात 
घालून घेऊन आले. त्यांनी त्याला आत आणण्याचा 











तो असे म्हणाला कारण तो आणि त्याच्या 
साथीदारांना इतके मासे मिळाले होते की, हे कसे 





येशसमोर ये प्रयत्न स श्र्परंत वि 
व येशूसमोर खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला. !*परंतु 
गर्दीमुळे आत आणण्याचा मार्ग त्यांना सापडेना. ते 





ल्क 5:20-6:5 


छपरावर गेल, आणि त्याला खाटेसहित आत सोडले. 


80 


गरज आहे. मी धार्मिकांस नाही तर पाप्यांस 





कौले काढून बरोबर मध्यभागी जेथे येशू बसला 
होता तेथे सोडले 
2१त्यांचा विश्‍वास पाहन येश॒ त्याला म्हणाला 
मनुष्या, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे! 
2नियमशास्त्राचे शिक्षक आणि परूशी स्वत:शी 
बिचार करू लागले: “हा कोण आहे, जो असे दुर्भाषण 





पश्‍चात्ताप करण्यासाठी बोलावण्यास आलो आहे. 


येशूउपासासंबंधीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर देतो 
(मत्तय 9:14-17, मार्क 2:16-22) 
3उते त्याला म्हणाले , योहानाचे शिष्य नेहमी उपास 
करतात आणि प्रार्थना करतात. आणि परूश्यांचे 








करीत आहे? देवाशिवाय कोण पापांची क्षमा करू 
शकतो?” 

2>*पण येशू त्यांचे विचार जाणून होता. तो त्यांना 
म्हणाला, “तुम्ही आपल्या अंत:करणात असा विचार 











शिष्यसुद्धा तसेच करतात, पण तुझे शिष्य नेहमीच 
खातपीत असतात.” 

अ्येशू त्यांना म्हणाला, “नवरा मुलगा (वर) 
बरोबर असताना त्याच्या पाहुण्यांना तुम्ही उपाशी 











'का करता? 2*तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे' किंवा 
'ऊठ आणि चालू लाग' यांतील कोणते म्हणणे सोपे 





ठेवाल काय? पण असे दिवस येत आहेत की, 
वराला त्यांच्यापासून घेतले जाईल आणि त्या दिवसांत 








र 2%घण स पिन कलेची 
आहे? पण तुम्हांला हे कळावे को मनुष्याच्या 
पुत्राला* पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार 
आहे.” तो अर्धांगवायु झालेल्या मनुष्याला म्हणाला, 








ते उपास करतील.” 
3६त्याने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांगितली, 
“कोणीही नवीन कापडाचा तुकडा फाडून जुन्याला 








“मी तुला सांगतो ऊठ, आपला बिछाना उचल आणि 
घरी जा.” 


लावीत नाही, जर तो तसे करतो तर तो नवे कापड 
'फाडतो पण नव्या कापडांचे ठिगळ जुन्या कापडाला 











25ताबडतोब तो उभा राहिला. ज्या बिछान्यावर 
तो झोपला होता तो त्याने उचलला व देवाची स्तुति 
करीत आपल्या घरी गेला. आणि ते सर्व 
आश्‍चर्यचकित झाले, आणि देवाची स्तुति करू 














योग्य दिसणार नाही. 

अआणि कोणीही नवा द्राक्षारस जुन्या द्राक्षारसाच्या 
'कातडी पिशवीत ठेवीत नाही जर तो असे करतो तर 
नवा द्राक्षारस कातडी पिशवी फोडून बाहेर उसळेल. 








लागले. ते खरोखरच आश्‍चर्यचकित झाले. ते 
म्हणाले, “आम्ही आज आश्‍चर्य पाहिले!” 


लेवी येशूमागे जातो. 
(मत्तग9:9-13, मार्क2:13-17) 
कू र क्र व्र डच डी लेवी 

'यानंतर येशू बाहेर गेला आणि त्याने लेवी 
नावाच्या जकातदाराला जकात नाक्यावर बसलेले 
पाहिले. येशू त्याला म्हणाला, “माझ्या मागे ये!” *लेबी 
सर्व काही तेथेच सोडून उठला आणि त्याच्या मागे 
कक 
गेला. 











नवा द्राक्षारस नव्या कातडी पिशवीतच ठेवला 
पाहिजे. कोणालाही जुना द्राक्षारस प्याल्यानंतर नवा 
'नको असतो कारण तो म्हणतो, 'जुना द्राक्षारसच 
चांगला आहे.” 








येशूहा शब्बाथाच्या दिवसाचा प्रभु आहे. 
(मत्तय 12:1-8, मार्क 2:23-28) 
नंतर असे झाले को, शब्बाथ दिवशी येशू 
शेतामधून जात होता. आणि त्याचे शिष्य धान्याची 





2श्नंतर लेवीने त्याच्या घरी येशूसाठी मोठी 


कणसे मोडन हातावर चोळन खात होते. मग 





मेजवानी दिली. जकातदारांचा आणि इतर लोकांचा 

मोठा जमाव त्याच्याबरोबर जेवत होता. 3१परूशी आणि 

नियमशास्त्राचे शिक्षक यांनी त्याच्या शिष्यांकडे 
केली कळ च; . रे, जकातदार 

तक्रार . ते म्हणा, “तुम्ही जकातदार आणि 

'पापी लोकांबरोबर का जेवता?” 








परूश्यांपैकी काही म्हणाले, “शब्बाथ दिवशी जे 
करण्यास मना आहे, ते तुम्ही का करता? 

अ्येशने री व रि शय री “जेव्हा 

[ने त्यांना म्हटले, “जेव्हा दाबीद व 
त्याच्याबरोबर असलेल्यांना भूक लागली तेव्हा त्यांनी 
काय केले हे तुम्ही वाचले नाही काय? “तुम्ही हे 

















अथ्येश त्यांना म्हणाला, “जे निरोगी आहेत त्यांना 














ऐकले नाही का की, तो देवाच्या मंदिरात गेला आणि 





वेद्याची गरज नाही, पण जे रोगी आहेत, त्यांना वेद्याची 








मनुष्याच्या पुत्राला येशू. दानीएल 7:13-14. मशीहासाठी हे नाव 
दिलेले आहे. लोकांचे तारण करण्यासाठी देवाने निवडलेला. 





अर्पणाची भाकर त्याने खाल्ली व त्याच्याबरोबर जे 
होते त्यांना दिली. जी भाकर फक्त याजकच खाऊ 
शकत असे ती त्यांनी खाल्ली. विशू त्यांना म्हणाला, 
“मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचा प्रभु आहे." 





81 


येशूएका मनुष्याला शब्बाथ दिवशी बरे करतो 
(मत्तय 1229-14, मार्क 3:1-6) 

€असे झाले की दुसऱ्या एका शब्बाथाच्या दिवशी 

येशू सभास्थानात गेला, आणि शिकवू लागला. तेव्हा 





लूक 6:6-28 





समद्रकिनाऱ्याकडचे मेळ र 

सोर आणि सिदोनच्या समुद्रकिनार असे 
> विक, र ये होते 
पुष्कळसे लोक तेथे आले होते. 

ध्ते रस आच, र बिज _ 
शते तेथे त्याचे ऐकण्यास व त्यांच्या रोगापासून 
य कि होते ज्यांना रि अशुद्ध आत्म्यांची 
बरे होण्यास आले होते. व ज्यांना अशुद्ध आर 





ह क उजबा क. 
तेथे एक मनुष्य होता. त्याचा उजवा हात वाळलेला 


बाधा होती त्यांनाही त्यांच्या व्याधीपासून मुक्त करण्यात 








होता. प्येशू शब्बाथ दिवशी कोणाला बरे करतो को 
'काय हे पाहण्यासाठी नियमशास्त्राचे शिक्षक व परूशी 
त्याच्यावर पाळत ठेवून होते. यासाठी की, त्याच्यावर 
आरोप ठेवण्यासाठी त्यांना काहीतरी कारण मिळावे. 

श्त्याला त्यांचे विचार माहीत होते, पण बाळलेल्या 
हाताच्या मनुष्याला तो म्हणाला, “ऊठ आणि 
सर्वांसमोर उभा राहा!” आणि तो मनुष्य उठला आणि 
तेथे उभा राहिला. 

श्येशू त्यांना म्हणाला,“ मी तुम्हांला विचारतो, 
शब्बाथ दिवशी कोणत्या गोष्टी करायला परवानगी 
आहे? चांगले करणे कौ वाईट करणे? कोणते 
कायदेशीर आहे, एखाद्याचा जीव वाचविणे का जीव 
































आले. !*सगळा लोकसमुदाय त्याला स्पर्श करू पाहत 

होता. कारण त्याच्यामधून सामर्थ्य येत होते ब ते 
? हो. होते 

सर्वांना बरे करीत होते. 











2ष्येशने आपल्या शिष्यांकडे पाहिले व म्हणाला, 


९१ 


1) जे 


जे तुम्ही गरीब आहात ते तुम्ही आशीर्वादित 
आहात कारण देवाचे राज्य तुमचे आहे. 





21 तुम्ही जे भुकेले ते आशीर्वादित आहात 

कारण तुम्ही तृप्त व्हाल. आता तुम्ही जे 
> 

रडता ते तुम्ही आशीर्वादित आहात कारण 











घेणे? 'येशूने सर्वांकडे पाहिले, मग तो त्या मनुष्याला 
म्हणाला, “हात सरळ कर.” त्याने हात सरळ केला 
आणि त्याचा हात बरा झाला. "पण परूशी व 








तुम्ही हसाल. 





2*'जेव्हा लोक तुमचा हवेष करतील, तुम्हांला 





नियमशास्त्राचे शिक्षक खप रागावले व येशविषयी 





वाळीत टाकतील आणि तुमचा अपमान करतील, 








'काय करता येईल याविषयी आपापसात चर्चा करू 
लागले. 


येशूत्याच्या बारा शिष्यांना निवडतो 
(मत्तय 70:1-4, मार्क3:13-19) 

एय्त्या दिवसांत असे झाले को, येशू प्रार्थना 
करण्यासाठी डोंगरावर गेला. त्याने ती रात्र देवाची 
प्रार्थना करण्यात घालविली. !3जेव्हा दिबस उगवला, 
क: वक शिष्यांना छा न” बोलाविले कयी 
तेव्हा त्याने शिष्यांना आपणांकडे बोलाविले. त्याने 
त्यांच्यातील बारा जणांना निवडले व त्यांना “प्रेषित” 

र लि 14शिमोन १. 3. क सद्धा 

असे नाव दिले. '*शिमोन- त्याला पेत्र हे सुद्धा नाव 
दिले, आंद्रिया (पेत्राचा भाऊ), याकोब आणि योहान, 
फिलिप्प, बर्थलमय, मत्तय, थोमा, अल्फीचा पुत्र 
याकोब, शिमोन ज्याला जिलोट म्हणत, “याकोबाचा 
पत्र यहदा ब यहदा इस्कर्योत, जो पुढे विश्‍वासघात 
करणारा निघाला 

















येशूलोकांना शिकवितो आणि रोग्यांस बरे करतो 


(मत्तव4.23-25, 5:1-12) 
7म्तो त्यांच्याबरोबर खाली उतरला व सपाट 


जेव्हा तुमचे नाव ते बाईट समजतील आणि मनुष्याच्या 
पुत्रामुळे तुम्हाला नाकारतील, तेव्हा तुम्ही आशीर्वादित 
व्हाल. त्या दिवशी तुम्ही आनंद करा. आनंदाने 
(१ व्य मोठे क 
उड्या मारा कारण स्वर्गात तुमचे बक्षीस मोठे आहे! 
कारण त्यांच्या पूर्वजांनी संदेष्ट्यांना सुध्दा तसेच केले. 














2$“पण श्रीमंतानो, तुम्हांला दु:ख होवो कारण 
तुम्हांला अगोदरच सर्व सुख मिळाले आहे. 

25 जे तुम्ही तृप्त आहात त्या तुम्हांला दु:ख 
होवो, कारण तुम्ही भुकेले व्हाल. जे आता 
हसतात त्यांना दु:ख होवो कारण तुम्ही 
शोक कराल आणि रडाल. 














26“जेव्हा सर्व तुमच्याविषयी चांगले बोलतील तेव्हा 
तुम्हांला दु:ख होवो कारण त्यांच्या बाडवडिलांनी 
खोट्या संदेष्ट्यांना असेच केले. 











तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा 
(मत्तव5-36-46: 7:12) 
7“'माझे ऐकणाऱ्यांना मी सांगतो. तुमच्या शत्रूंवर 





जागेवर उभा राहिला आणि त्याच्या अनुयायांचा मोठा 


प्रेम करा. जे तुमचा द्वेष करतात, त्यांचे चांगले करा. 





समुदाय तेथे आला होता. ब यहूदीया, यरूशलेम, 


2््ञे > यी > आशीर्वाद जे च. 
ज॑ तुम्हाला शाप दतात त्याना आशीर्वाद द्या. जे 


ल्क 6:29-7:2 





तुम्हांला वाईट वागवितात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. 


82 





'बंधु, तुझ्या डोव्व्यातील कुसळ मला काढू दे.' तुझ्या 





2*जर कोणी तुमच्या एका गालावर मारतो तर 


स्वत:च्या डोव्व्यातील मुसळ तुला दिसत नाही? ढोंग्या, 








त्याच्यासमोर दुसरा पण गाल करा. जर कोणी तुमचा 
अंगरखा घेतो तर त्याला तुमचा सदराही घेऊ द्या. 
39जे तुम्हांला मागतात त्या प्रत्येकाला द्या आणि जो 
तुमचे घेतो ते परत मागू नका. 'लोकांनी तुमच्याशी 
जसे वागावे असे तुम्हांला वाटते तसेच तुम्हीही 
त्यांच्याशी वागा. तुमच्यावर जे प्रेम करतात 
त्यांच्यावर जर तुम्ही प्रेम केले, तर तुम्ही काय 
विशेष केले? पापी लोकसुद्धा, जे त्यांच्यावर प्रेम 

















प्रथम तुझ्या डोव्व्यातील मुसळ काढ मगच तुला 
तुझ्या भावाच्या डोव्व्यातील कुसळ काढताना चांगले 
दिसेल. 





दोन प्रकारची फळे 
(मत्तम7:17-20, 12.34-35) 
4३“कोणतेही चांगले झाड असे नाही की जे बाईट 
'फळ देते, किंबा कोणतेही वाईट झाड असे नाही की 











७४% >. उ3तमचे > र जे % सी 
करतात, त्याच्यावर प्रम करतात. '' तुमच जे चागल 


जे क सळ 44कारण आ वी 
जं चागल फळ व्त. कारण प्रत्यक्तर झाड ह त्याच्या 





करतात, त्यांचे जर तुम्ही चांगळे करता तर तुम्हांला 
'काय लाभ? पापीसुद्धा असेच करतात. 





ओळखले जाते नी काटेरी 
'फळावरून ओळखले जाते. लोक काटेरी झुडुपातून 
अंजिरे गोळा करीत नाहीत तसेच काटेरी झुडुपातून 








ज्यांच्याकडून तुम्हांला परत मिळेल अशी 


ते द्राक्षे गोळा करीत नाहीत. “*चांगला मनुष्य त्याच्या 





आशा असते, त्यांना जर उसने देता तर तुम्हांला 
'काय लाभ? पापीसुद्धा परत मिळावे या उद्देशाने दुसऱ्या 
पाप्याला उसने देतात. 








अंत:करणात ज्या चांगल्या गोष्टी साठविलेल्या 
असतात त्याच काढतो आणि दुष्ट मनुष्य त्याच्या 
अंत:करणात जे वाईट आहे तेच बाहेर काढतो. कारण 

















पण तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा आणि त्यांचे 
चांगले करा. व कोणतीही अपेक्षा न ठेवता उसने 
द्या. मग तुमचे बक्षीस मोठे असेल व तुम्ही सर्वोच्च 
देवाचे पुत्र व्हाल. कारण देव हा कृतघ्न व दुष्ट 
लोकांवर दया करतो. *जसा तुमचा पिता कनवाळू 
आहे तसे तुम्हीही कनवाळू व्हा. 











स्वत:कडे पाहा. 
(सत्तव7:1-5) 
37“दुसऱ्यांचा न्याय करू नका, म्हणजे तुमचाही 








धे जे रव तेच व 
मनुष्याच्या अंत:करणात जे असते तेच तो मुखाद्ारे 
बोलतो. 


दोन प्रकारचे लोक 
(मत्तम7:24-27) 
4€“तुम्ही मला प्रभु, प्रभु, वका म्हणता, आणि मी 
जे सांगतो ते तुम्ही का करीत नाही? “प्रत्येक जण 
जो माझ्याकडे येतो ब माझी वचने ऐकतो व त्या 
आज्ञा पाळतो- तो कसा आहे हे मी तुम्हांला दाखवितो: 
**तो एका घर बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्याने 














न्याय होणार नाही. दुसऱ्यांना दोषी ठरवू नका म्हणजे 
तुम्हांला दोषी ठरविले रविले जाणार नाही. दुसऱ्यांची क्षमा 





खोल खोदले आणि खडकावर पाया बांधला. मग 
पूर आला, तेव्हा नदीचे पाणी घरावर आदळले. पण 





करा म्हणजे तुमचीही क्षमा केली जाईल. *दुसऱ्यांना 
द्या म्हणजे तुम्हांलाही दिले जाईल. तुमच्या पदरात 
हलवून, दाबून, ओसंडून वाहणारे उत्तम माप ओतले 








ळा र नर ३० "०. कक 

पाण्याने ते हलले नाही. कारण ते चांगले बांधले 
होते. 

“पण जो कोणी माझी वचने ऐकतो पण ती 





जाईल. जे माप तुम्ही दुसऱ्यांसाठी वापरता त्याच 
मापाने तुम्हांला दिले जाईल.” 

3४त्याने त्यांना एक गोष्ट सांगितली: “एक आंधळा 
दुसऱ्या आंधव्व्याला मार्ग दाखवू शकेल काय? ते 
दोघेही खड्यात पडणार नाहीत काय? “*कोणताही 
शिष्य त्याच्या गुरूच्या पातळीला जाऊ शकत नाही. 
पण प्रत्येक मनुष्य जेव्हा तो पूर्ण शिकतो तेव्हा तो 
गुरुसारखाच असतो. 








पाळीत नाही, तो, ज्याने आपले घर पाया न घालता 
जमिनीवर बांधले त्या मनुष्यासारखा आहे. नदीच्या 

क >: ण > कोसळते 
पुराचे पाणी घरावर आदळते व ते घर लगेच कोसळते 
आणि घर पूर्णपणे नष्ट होते.” 





येशूएका नोकराला बरे करतो 
(मत्तग&:5-73; योहान 4:43-54) 
ज्या बोधकथा लोकांनी ऐकाव्यात असे त्याला 








41“तू आपल्या भावाच्या डोव्व्यतील कुसळ का 


१ वाटत होते त्या सांगण्याचे संपविल्यावर तो 





पाहतोस? स्वत:च्या डोव्व्यातील मुसळ तुला दिसत 
नाही काय? “टतू तुझ्या भावाला कसे म्हणू शकतोस, 





करफर्णहमास गेला. “तेथे एक रोमी शताधिपती होता 
त्याचा गुलाम इतका आजारी होता की, तो मरावयास 


83 


लूक 7:3-27 





टेकला होता. हा गुलाम त्या शताधिपतीचा फार 
आवडता होता. *जेव्हा शताधिपतीने येशूविषयी ऐकले 


लागला. मग येशने त्याला त्याच्या आईकडे दिले 
16े सर्ब भयचकित झाले, त्यांनी देवाचे गौरव 








तेव्हा त्याने काही यहदी वडील जनांना त्याच्याकडे 


केले ; ते म्हणा”, आमच्यामध्ये मच्यामध्ये एक महान सदष्टा 





पाठविले, ब अशी विनंति केली की, त्याने येऊन 
त्याच्या गुलामाला वाचवावे. “जेव्हा ते येशकडे आले 
तेव्हा त्यांनी मन:पूर्षक विनंति केली. ते म्हणाले 
“त्‌ त्याच्यासाठी हे करावेस कारण तो त्या योग्यतेचा 
आहे. कारण तो आमच्या लोकांवर प्रेम करतो, 
त्याने आमचे सभास्थान आम्हांला बांधून दिले.” 

















म्हणन ळर त्यांच्याबरोबर > रै 
[ून येशू त्यांच्याबरोबर गेला. तो घरापासून 
दूर नव्हता, तोच शताधिपतीने मित्रांना असे 


प्रगट झाला आहे.” आणि म्हणाल, “देव त्याच्या 
लोकांना मदत करण्यास आला आहे.! 

'्येशूविषयीची ही बातमी सर्व यहूदीयात आणि 
सभोवतालच्या परिसरात पसरली. 








योहान प्रश्‍न विचारतो 


(मत्तय 11.2-19) 
1श्योहानाच्या शिष्यांनी योहानाला जाऊन हे सर्व 








सांगण्यासाठी पाठविले की, “प्रभु, आपण त्रास करून 
घेऊ नका. कारण आपण माझ्या घरी यावे इतकी 
माझी योग्यता नाही. “यासाठीच मी स्वत: आपणाकडे 
येऊ यी आब वि 

येऊ नये असा निचार केला होता. परंतु तुम्ही फक्त 
शब्द बोला, म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. *कारण 
मीही ताबेदार असून माझ्या अधिपत्याखाली शिपाई 

















सांगितल, नंतर योहानाने आपल्या दोन शिष्यांना 
बोलाविले !*आणि त्याने त्यांना प्रभकडे हे 
विचारण्यासाठी पाठविले को. “जो येणारा तो तच 
आहेस की, आम्ही दुसऱ्या कोणाची तरी अपेक्षा 
करावी?” जेव्हा लोक त्याच्याकडे आले, ते म्हणाले, 
'बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने आम्हांला तुमच्याकडे 

















आहेत. मी एखाद्याला 'जा' असे म्हणतो, आणि तो 
जातो. दुसऱ्याला 'ये' म्हणतो आणि तो येतो. मी माझ्या 
गुलामाला म्हणतो, 'हे कर!' आणि तो ते करतो.” 
श्जेव्हा स्ट >> चळ. मि घच, 

जेव्हा येशूने हे ऐकले तेव्हा त्याला त्याच्याविषयी 














हे विचारण्यास पाठविले आहे की, 'जो येणारा तो 
तूच आहेस की आम्ही दुसऱ्या कोणाची अपेक्षा 
करावी?” 

प्त्यावेळी येशूने अनेक लोकांचे रोग, आजार 








(शताधिपतीविषयी) आश्‍चर्य वाटले. तो त्याच्यामागे 


बरे केले, पुष्कळांमधील भते काढली, आंधव्व्यांना 








क येणाऱ्या जमाबाकडे व ४ क 
येणाऱ्या जमावाकडे वळून म्हणाला, “मी तुम्हांला 


दृष्टी दिली. येशने त्यांना उत्तर दिले, “जा आणि 





सांगतो, असा विश्‍वास मला इस्राएलात देखील 
आढळला नाही.” 
7ज्यांना पाठविले होते, ते घराकडे परतले, तेव्हा 
त्यांना आढळून आले की, तो सेबक बरा झाला 


तकर 


आह. 














येशूएका मेलेल्या माणसाला जिवंत करतो 
॥नंतर असे झाले की, येशू नाईन नावाच्या 








तुम्ही जे ऐकले व पाहिले आहे ते योहानाला सांगा 
आंधळे पाहतात, लंगडे चालतात, कुष्ठरोगी शुद्ध 
होतात, बहिरे ऐकतात, मेलेले जिवंत केले जातात 
आणि गरीब लोक सुवार्ता ऐकतात. 23जो मला अनमान 
न करता स्वीकारतो, तो धन्य.” *योहानाचे निरोपे 
गेल्यावर येश समुदायाबरोबर योहानाविषयी बोल 
लागला: “वाळवंटात तुम्ही काय पाहण्यासाठी गेला 
होता? वाऱ्याने वाकलेला बोरू? नाही, मग काय 




















गावाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे शिष्य व मोठा 
समुदाय होता. !>तो गावाच्या वेशीजबळ आला असता, 
एका मेलेल्या माणसाला अंत्यविधीकरिता नेले जात 
होते. तो त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा होता. 








पाहण्यासाठी तुम्ही गेला होता? कपडे घातलेला 
मनुष्य? नाही. तलम कपडे घालणारे आणि ऐषारामात 
राहणारे लोक राजवाड्यात राहतात. “पण तुम्ही बाहेर 
'काय पाहण्यासाठी गेला होता? संदेष्टा? होय, मी 








आणि ती बिधवा होती. आणि गावातील बरेच लोक 


तुम्हांला सांगतो, तुम्ही संदेष्ट्यापेक्षा काही तरी अधिक 





तिच्याबरोबर होते. 'जेव्हा प्रभूने तिला पाहिले, त्याला 





पाहिले आहे! 2ऱ्हाच तो ज्याच्याविषयी पवित्र शास्त्रात 





तिची अनुकंपा वाटली ब तो तिला म्हणाला, “रडू 
नकोस.” !*नंतर तो पुढे तिरडीजबळ गेला व तिला 
स्पर्श केला. जे लोक तिरडी वाहन नेत होते, ते 
थांबले. !तेव्हा येश्‌ म्हणाला, “तरुणा, मी तुला सांगतो. 





लिहिले आहे, 


“पाहा, मी माझ्या संदेशवाहकाला माझ्यापुढे 
पाठवीत आहे. तो तुमच्यापुढे मार्ग तयार 





ऊठ! 


आणि तो मृत मनुष्य उठून बसला व बोलू 


करील.' मलाखी. 3:71 


ल्क 7:28-8:3 


मी तुम्हांला सांगतो, जे स्त्रियांपासून जन्मले 


84 





*१्येशू त्याला म्हणाला, “शिमोना, मला तुला 
क ११ 





त्यात योहानापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही. तरीही देवाच्या 
राज्यातील अगदी सामान्य माणूस सुध्दा त्याच्यापेक्षा 
श्रेष्ठ आहे. 


'काही सांगायचे आहे.” त्याने उत्तर दिले, “सांगा गुरुजी.” 
4र्‍्येशू म्हणाला, “एका सावकाराचे दोन कर्जदार 
होते. एकाकडे पाचशे चांदीची नाणी आणि दुसऱ्याकडे 





29जेव्हा लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी मान्य 
केले की, देवाची शिकवण चांगली आहे. 





पन्नास चांदीची नाणी असे कर्ज होते. ““ते कर्ज फेड 
शकत नसल्याने सावकाराने दोघांचीही कर्ज माफ 











जकातदारसुद्धा सहमत झाले. या लोकांना योहानाने 
अगोदरच बाप्तिस्मा दिला होता. 3"१पण परूशी व 
नियमाशास्त्राच्या शिक्षकांनी देवाची त्यांच्याविषयी 











केली. आता त्यांच्यापैकी कोण त्याच्यावर अधिक 
प्रेम करील?” 
4अशिमोनाने उत्तर दिले, “मला वाटते, ज्याचे 








असलेली योजना नाकारली. त्यांनी योहानाला त्यांचा 
बाप्तिस्मा करू दिला नाही. 


कर्ज जास्त होते तो.” 
येश त्याला म्हणाला, “त बरोबर ओळखलेस 











अमग मी या पिढीची कोणाशी तुलना करू? ते 
'कोणासारखे आहेत? 3*ते उनाड मुलांसारखे आहेत, 
ते बाजारात बसतात, ते एकमेकाला म्हणतात, 














1) 





आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजविला पण 
तुम्ही नाचला नाही. आम्ही तुमच्यासाठी 
शोकगीत गाईले पण तुम्ही रडला नाही.' 








बाप्तिस्मा करणारा योहान हा भाकर किंवा 
द्राक्षारस खात किंवा पीत आला नाही. पण तुम्ही 
म्हणता, 'त्याला भूत लागले आहे.' *मनुष्याचा पुत्र 





*तो स्त्रीकडे वळून शिमोनाला म्हणाला, “तू ही स्त्री 
'पाहतोस काय? मी तुझ्या घरी आलो तेव्हा माझे पाय 
धुण्यास तू मला पाणी दिले नाहीस. परंतु हिने माझे 
'पाय अश्रूंनी ओले केले. ते तिने केसांनी पुसले. **तू 
मला साधे शुभेच्छालिंगन सुध्दा दिले नाहीस, पण मी 
आत आल्यापासून तिने माझ्या पायाचे मुके घेण्याचे 
थांबवले नाही. “तू माझ्या डोक्याला तेल लावले 

नाही, परंतु तिने माझ्या पायावर सुगंधी तेल ओतले . 

“म्यासाठी मी तुला सांगतो की तिच्या अनेक पापांची 
क्षमा झाली आहे. हे स्पष्ट आहे कारण तिने विपुल 


दाखविले 


च ळर क. नि ज्याला न तुही 
प्रेम दाखविले आहे. परंतु ज्याला कमी माफ केले 


























खात पीत आला आणि तुम्ही म्हणता; 'पाहा, तो 
खादाड , मद्यपी, जकातदारांचा आणि पाप्यांचा मित्र 


आहे तो कमी प्रेम करतो.” 
*शतेव्हा तो तिला म्हणाला, “तुझ्या पापांची क्षमा 


व 








आहे.' ज्ञान तेव्हा योग्य ठरते, जेव्हा त्याचा बापर 
ट्क करच जा. ११ 
केल्याने झालेल्या गोष्टी योग्य असतात. 





शिमोन परूशी 
3कोणा एका परूश्याने येशूला त्याच्याबरोबर 
जेवणाचे आमंत्रण दिले, म्हणून तो परूश्याच्या घरी 
केळ मेजासभोवती जागेवर ळर १: १.4: क 
गेला व मेजासभोबती आपल्या जागेवर बसला. "तेथे 
त्या गावात एक स्त्री होती. ती पापी होती. जेव्हा 
तिला समजले की. येशू परूश्याच्या घरी जेवत आहे, 


झाली आहे.” “नंतर जे त्यांच्याबरोबर जेवत होते ते 
स्वत:शीच म्हणू लागले, “हा कोण आहे, जो 
पापांचीसुद्धा क्षमा करतो?” 

पण तो स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या विश्‍वासाने 
तुला वाचविले आहे. शांतीने जा.” 














येशूबरोबरचे लोक 
क जु ळर क ऱ्य क 
यानंतर असे झाले को, येशू सर्व गावांतून आणि 
खेड्यामधून उपदेश करीत व देवाच्या 








तेव्हा तिने सुगंधी तेलाचे एक अलाबास्त्र भांडे आणले 


राज्यासंबंधीची सुवार्ता सांगत जात होता. आणि बारा 





38ती त्याच्या पाठीमागे पायाशी उभी राहन रडत 


प्रेषित त्याच्याबरोबर होते. “ज्यांच्यामधन भुते काढली 








होती. ती आपल्या आसवांनी त्याचे पाय भिजव लागली. 


होती ब ज्यांना आजारातून बरे केले होते अशा 





नंतर तिने ते आपल्या केसांनी पुसल, त्याच्या पायाचे 


काही स्त्रियाही त्याच्याबरोबर च्याबरोबर होत्या: मरीया जिला 





क र चे री कर 5 ओतले 3श्र्ज्या 
मुके घेतले ब त्यावर सुगंधी तेल ओतले. ज्या 
> पली 4 द्लि होते 20. पाहिले 
परूश्याने हे आमंत्रण दिले होते त्याने ते पाहिले 





मग्दालिया म्हणत, तिच्यातन सात भृते बाहेर पडली 
होती. 3हेरोदाच्या घराचा कार भारी खुजा याची पत्नी 





आणि तो स्वत:शी म्हणाला, “जर हा मनुष्य संदेष्टा 








योहान्ना, सूसाज्ञा आणि इतर अनेक स्त्रिया होत्या. या 














असता, तर ही कोण व कशा प्रकारची स्त्री आपल्या 
पायाला स्पर्श करीत आहे, हे त्याला कळले असते!” 


स्त्रिया त्यांच्याकडे जे होते, म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नातून 
येशू व त्याच्या शिष्यांना देत असत. 


85 


पेरणी करणाऱ्याची बोधकथा 
(मत्तय 13:1-17, मार्क 4:1-12) 
जेव्हा मोठा जनसमुदाय जमत असे व प्रत्येक 


लूक 8:4-27 


तुमच्या समजबुद्धीचा उपयोग करा. 
(मत्तग4-21-25) 
16कोणीही दिवा लावून तो भांड्याने झाकून 








त्याच्याकडे >. मोर डत 
गावातून लोक त्याच्याकडे येत असत, तेव्हा येशू 





बोधकथांचा उपयोग करून बोलत असे: 


ठेवीत नाही, किंबा खाटेखाली ठेवीत नाहीत, तर तो 
दिवठणीवर ठेवतात, यासाठी की जे आत येतात 








5$“एक शेतकरी आपले बी पेरायला गेला. तो 


त्यांना प्रकाश दिसावा. !”लक्षात ठेवा, असे काहीही 





कर डेक जा. तडविले 
पेरत असताना काही बी रस्त्यावर पडले व ते तुः 
गेले. आकाशातील पक्ष्यांनी ते खाऊन टाकले. *काही 





लपविलेले नाही, जे उघड होणार नाही. प्रत्येक रहस्य 
सर्बांना सांगितळे जाईल आणि ते प्रकाशात येईल. 








बी खडकाळ जमिनीवर पडले आणि उगवल्यावर 








1&म्हणून तुम्ही कसे ऐकता याविषयी काळजी घ्या 





वाळून गेले कारण त्यात ओलावा नव्हता. "काही बी 
काटेरी डो काटेरी मिळे 
काटेरी झुडुपात पडले. काटेरी झुडुपे त्याच्याबरोबर 








'कारण ज्याच्याजबळ आहे त्याला अधिक दिले जाईल 
आणि ज्याच्याजवळ नाही, त्याच्याकडे जे आहे असे 











वाढली व त्याची वाढ खुंटविली. *काही बी चांगल्या 
जमिनीवर पडले. ते उगवले, वाढले व जे पेरले होते 
त्यापेक्षा शंभर पट पीक जास्त आले.” या बोधकथा 
सांगत असता तो मोठ्याने म्हणाला, 

“ज्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐकावे!” 

श्रत्याच्या शिष्यांनी या बोधकथेचा अर्थ काय 
असे विचारले. *"म्हणून तो म्हणाला, “तुम्हांला 
देवाच्या राज्याची रहस्ये जाणून घेण्याचा अधिकार 
दिलेला आहे. पण इतरांच्यासाठी ते बोधक थेमध्ये 
दिले आहे. 
यासाठी की, जरी ते पाहत असले, तरी 
त्यांना दिसू नये आणि ऐकत असले तरी 
त्यांना समजू नये.' यशया 6:9 























येशूबियाच्या बोधकथेचे स्पष्टीकरण करतो 
(मत्तय 13:16-23, मार्क4:13-20) 
॥*बोधकथेचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे. बी हे 
क देवाचा 4" "> 12 जे आब. ० वक 
देवाचा संदेश आहे. !“आणि जे बी बाटेबर पडले ते 
जे क वळ ( मळे * ७: येतो 
जे ऐकतात त्याचे दर्शक आहेत. नंतर सैतान येतो 
आणि त्यांच्या हृदयातील बी घेऊन जातो, यासाठी 
की त्यांनी विश्‍वास ठेवू नये व त्यांचे तारण होऊ 
> जे ू ल"2 लन प क वीक र क. 
नये. जे बी खडकावर पडते ते असे आहे की, ते 
ऐकतात आणि आनंदाने संदेश ग्रहण करतात. पण 
त्यांना मूळ नसते. ते काही वेळ विश्वास ठेवतात 
पण परीक्षेच्या वेळी देवापासून दूर जातात. जे बी 
काटेरी मळ कळती अ 2 आ दर्शविते य 
काटेरी झुडुपात पडलेले असते ते दर्शविते की, ते 
ऐकतात परंतु आपल्या मार्गाने जात असता काळजी, 
श्रीमंती, जीवनातील सुखे यांनी ते खुंटविले जाते. ते 
'पक्ब फळ देत नाही. '*चांगल्या जमिनीतील बी दर्शविते 
की, ते चांगल्या व प्रामाणिक अंत:करणाचे आहेत 





























वाटते तेदेखील काढून घेतले जाईल”. 


येशूचे शिष्य हेच त्याचे खरे कुटुंब 
(मत्तय 12:46-50, मार्क3:31-35) 

श्येशूची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याकडे आले. 
'पण गर्दीमुळे त्यांना त्याच्याजबळ जाता येईना. "म्हणून 
य जड. ज्य ह तुझी र 
त्याला असे सांगण्यात आले कौ, “तुझी आई व तुझे 
भाऊ बाहेर उभे आहेत, त्यांना तुला भेटायचे आहे.” 
पण त्याने त्यांना उत्तर दिले, “जे देवाचे वचन 
ऐकतात व त्याप्रमाणे करतात तेच माझी आई व 


कळ भाऊ व्ह अ. ११ 
माझं भाऊ आहत. 

















शिष्ययेशूचे सामर्थ्य पाहतात 
(मत्तय&:23-27, मार्क 4:35-41) 

त्या दिवसात एकदा असे झाले की, येशू त्याच्या 
शिष्यांसह नावेत बसला. आणि तो त्यांना म्हणाला, 
“आपण सरोवराच्या पलीकडच्या बाजूला जाऊ या.” 
23आणि ते निघा". ते जात असता येशू झोपी 
गेला. सरोबरावर तुफान वादळी वारे सुरू झाले 
नावेत पाणी जाऊ लागले. ते अतिधोकादायक स्थितीत 
सापडले. “म्हणून त्यांनी त्याला उठविले, ते त्याला 
म्हणाले, “गुरुजी, गुरुजी, आपण बुडत आहोत!” 
मग तो उठला. त्याने वारा व लाटा यांना दटाविले 
ते थांबले. व सर्वत्र शांतता पसरली. “येशू त्यांना 
म्हणाला, “तुमचा विश्‍वास कोठे आहे?” पण ते 
एकमेकांना 

आणि 























भयचकित आणि विस्मित झाले ब एकमेकां 
म्हणाले, “हा आहे तरी कोण? कारण तो वारा अ 
लाटा यांनाही आज्ञा करतो आणि ते त्याचे ऐकतात?” 




















भुते अंगात असलेला माणूस 


(मत्तय&:26-34, मार्क 5:1-20) 





क्य बचन क्य धीराने 
ते बचन ऐकतात. ग्रहण करतात व धीराने फळ 
देतात. 


“न्न ते गालील सरोवरापलीकडील 
नतर त गालल सरोवरापलीकडाल 
न गरसेकरांच्या क्र क 2म्जेव्हा 
गरसेकरांच्या प्रदेशात गेले. “जेव्हा तो किनाऱ्यावर 


लूक 8:28-50 





उतरला, तेव्हा नगरातला एक मनुष्य त्याला भेटला. 


86 





“र जायला सांगितले कयी 
पण येशूने त्याला परत जायला सांगितले आणि 





त्या माणसामध्ये अनेक भुते होती. बराच काळपर्यंत 


म्हणाला, ४*“घरी जा आणि देवाने तुझ्यासाठी जे 








त्याने कपडे घातले नव्हते ब तो घरातही राहिला 


2.1 ला. 2: म र ळी 
केले आहे ते सांग.” तेव्हा तो मनुष्य गेला आणि 





नव्हता. तो कबरांमध्ये राहत होता. “*जेव्हा त्याने 


येशूने त्याच्यासाठी जे काही केले ते नगरातील सर्व 





येशूला पाहिले, तेव्हा तो मोठ्याने ओरडला व 
त्याच्यापुढे पडला. तो मोठ्या आवाजात म्हणाला, 
“येशू, सर्वोच्च देवाच्या पुत्रा, तुला माझ्यापासून काय 
पाहिजे? मी तुला विनंति करतो की, मला त्रास देऊ 
नको.” “तो असे म्हणाला कारण येशूने भुताला 


त्याच्यातन बाहेर येण्याची आज्ञा केली होती. कारण 




















लोकांना त्याने सांगितले. 


येशूमेलेल्या मुलीला जिवंत करतो ब आजारी 
स्त्रीला बरे करतो 
(मत्तय9:18-26, मार्क 5:21-43) 
*१नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी 








त्याने त्याला पुष्कळ वेळा धरले होते. त्याला त्यावेळी 
साखव्व्यांनी बांधले होते. पायात बेड्या होत्या वब त्याला 


क व चर वजन न (१ 
त्याचे स्वागत केले, कारण ते सर्व त्याची वाट पाहत 
होते. “त्याचवेळी याईर नावाचा एक मनुष्य आला. 








'पहाऱ्यात ठेवले होते परंतु तो नेहमी साखळ्व्या तोडीत 
असे व भुते त्याला एकांतात घेऊन जात असत 
3्येशूने त्याला विचारले, “तुझे नाव काय आहे? 





तेथील सभास्थानाचा तो अधिकारी होता. 
येशच्या पाया पडन त्याला आपल्या घरी 
विनंति केली. *€कारण त्याला बारा 








तो म्हणाला, “सैन्य.” कारण त्याच्यात अनेक 
भुते शिरली होती. 'भुतांनी येशूला विनवणी केली 
की, आम्हांला अनंतकाळच्या अंधारात* जाण्याची 
आज्ञा करू नको. 








मुलगी होती आणि ती मरावयास टेकली होती 

येशू जात असता लोकांची गर्दी झाली होती व तो 
चेंगरला जात होता. “आणि एक स्त्री तेथे होती. 
तिला बारा वर्षे रक्तस्राव होत होता. तिच्याकडे जे 






























































3४डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा कळप काही पैसे होते ते सर्व तिने वेद्यांसाठी खर्च केले पण 
चरत होता. भुतांनी त्याला विनंति केली, “आम्हांला कोणीही तिला बरे करू शकले नाही. “*ती त्याच्या 
त्या डुकरांच्या मध्ये जाऊ दे.” आणि येशूने त्यांना मागोमाग आली. व तिने त्याच्या वस्त्राच्या टोकाला 
तसे करण्याची परवानगी दिली. मग भुते त्या स्पर्श केला आणि ताबडतोब तिचा रक्तस्राव थांबला. 
मनुष्यातून बाहेर आली आणि डुकरात शिरली. नंतर *“मग येशू म्हणाला, “मला कोणी स्पर्श केला?” 
डुकरांचा कळप सरोवराकडे जोरात पळाला आणि ते सवं जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, 
तो सारा कळप सरोवरात बुडून मेला. “सर्व जण आपल्याभोवती गर्दी करीत आहेत आणि 

जेव्हा डुकरांचा कळप राखणाऱ्यांनी हे पाहिले, तुम्हांला चेंगरीत आहेत.” 
तेव्हा ते दूर पळाले व त्यांनी नगरात व त्या प्रदेशात *«परंतु येशू म्हणाला, “कोणी तरी मला स्पर्श 





हे वर्तमान सांगितल. 3$काय झाले हे पाहण्यासाठी 











कन क कळन्र 
केला आहे. कारण मला माहीत आहे की, माझ्यातून 





लोक बाहेर आले. ते येशकडे आले आणि त्यांनी 


शक्ति निघाली आहे.” “आपण येशच्या नजरेतून 








ज्या माणसाच्या अंगातन भुते निघाली होती, त्याला 


सुट शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाहिले तेव्हा 





येशच्या पायाजबळ बसलेला त्यांनी पाहिले. त्याने 
नीट कपडे घातले होते व तो पर्ण शुद्धीबर होता. या 





ती थरथर कांपत आली आणि त्याच्या पाया पडली. 


तेथे तिने सर्ब लोकांसमोर आपण 


त्याला का स्पर्श 








घटनेचे त्यांना भय वाटले. ज्यांनी हे पाहिले त्यांनी 


वल प कय दिक 
केला ब आपण कसे बरे झालो ते 


सांगितले. “*तेव्हा 





तो भत लागलेला मनुष्य कसा बरा झाला ह त्याना 


तो तिला म्हणाला, “मुली, तुझ्या 








सांगितले. तेव्हा गरसेकर प्रदेशातील सर्व लोकांनी 
येशूला त्यांना सोडून जाण्यास सांगितले. कारण ते 
सर्व फार घाबरले होते. मग येशू नावेत बसून परत 


क क 3 कि ची वर शांतीने क जा ११ 
बरे केले आहे. शांतीने जा. 


विश्‍वासाने तुला 





“तो हे बोलत असतानाच 


च॒ कोणी तरी 





सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरून आले आणि 








गेला. ज्याच्या अंगातून भुते निघाली होती तो 


म्हणाल, “तुमची मुलगी मरण पावली 





त्याच्याबरोबर जाण्यासाठी विनबणी करू लागला. 








अनंतकाळाच्या अंधारात ज्याचा अंत (ठाव) लागत नाही असा 
खड्डा. 


गरुजींना र देऊ ११ 
गु त्रास देऊ नका. 


प्येशूने हे ऐकले ब तो सभास्थानाच्या 


वली आहे. आता 











अधिकाऱ्याला म्हणाला, “भिऊ नको, फक्त विश्‍वास 





ठेव आणि ती मरणातून वाचविली 


जाईल. 


87 





अजेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर 


ल्क 8:51-9:19 


आहे, तो कोण आहे?" म्हणून हेरोदाने येशूला 





पेत्र, योहान, याकोब आणि मुलीचे आईवडील 
यांच्याशिवाय कोणालाही आत येऊ दिले नाही. सर्व 
लोक तिच्यासाठी रडत होते. येशू म्हणाला, “रडणे 
थांबवा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.” 

53पण ते त्याला हसले. कारण त्यांना माहीत 
होते की ती मेली आहे. परंतु त्याने तिचा हात 
धरला आणि मोठ्याने म्हणाला, “मुली, ऊठ!" मग, 
तेव्हा तिचा आत्मा पुन्हा आला आणि ती लगेच उभी 
राहिली. नंतर त्याने तिला खाण्यास देण्याची आज्ञा 
केली. “तेव्हा तिचे आईबडील आश्चर्याने थशच 
झाले, परंतु जे घडले त्याबद्दल कोणालाही सांगू नका 
अशी त्याने त्यांना आज्ञा केली. 




















येशू बारा प्रेषितांना कार्मगेरीवर पाठवितो 
(मत्तय 70:5-15, मार्क 6:7-13) 

0 येशूने बारा शिष्यांना एकत्र बोलाविले, आणि 

त्याने त्यांना सर्व भुतांवर सामर्थ्य ब अधिकार 
दिला. आणि त्यांना त्याने रोग बरे करण्याचे सामर्थ्य 
दिले. “नंतर त्याने त्यांना देवाच्या राज्याची घोषणा 
करण्यास व रोग्यांना बरे करण्यास पाठविले. 

3तो त्यांना म्हणाला, “तुमच्या प्रवासासाठी बरोबर 
काठी, पिशवी, भाकरी, चांदीची नाणी, दोन-दोन 
अंगरखे असे काहीही घेऊ नका. “आणि ज्या घरात 
तुम्ही जाल त्या घरातच तुम्ही राहा. व दुसऱ्या गावाला 
जाताना ते घर सोडा. जिथे लोक तुमचे स्वागत 
करणार नाहीत, तेथे गाव सोडताना त्यांच्याविरुद्ध 
साक्ष म्हणून आपल्या पायावरील धूळ झटकून टाका.” 

ते निघाल्यानंतर सर्व गावातून सुवार्ता सांगत व 
लोकांचे रोग बरे करीत गेले. 


हेरोदाचा येशूविषयी गोंधळ होतो 
(मत्तय 74:1-12, मार्क 6:14-29) 

म्जेव्हा हेरोद राज्यपालाने व जे च 

जेव्हा हेरोद राज्यपालाने जे सर्व काही घडत 
होते त्याविषयी ऐकले, तेव्हा तो घोटाव्व्यात पडला. 
कारण काही जणांनी असे म्हटले की, “योहान 
> जोळे :4 उठविला कळ होई ध्ड्तर 
मेलेल्यांतून उठविला गेला आहे.” “इतर काही जण 

ची होते |) “एलीया 

असे म्हणत होते को एलीया ए पुन्हा आला आहे 
इतर काही जणांनी असे सांगितले की, “फार पुर्वीच्या 
संदेष्ट्यांपेकी एक जण मेलेल्यांतून पुन्हा जिवंत झाला 
आहे. 

श्यरंतु हेरोद म्हणाला, “मी योहानाचा शिरच्छेद 
केला आहे, मग ज्याच्याविषयी अशा गोष्टी ऐकत 















































'पाहण्याचा प्रयत्न केला. 


येशूपाच हजारांपेक्षा अधिक लोकांना जेवू घालतो 

(यत्तय74:13-27, मार्क 2:30-44: योहान 6:71-74) 

1"शिष्य परत आले तेव्हा त्यांनी येशला आपण 
केलेल्या सर्व गोष्टी सांगितल्या. नंतर येश त्यांना 
घेऊन बेथसैदा नावाच्या नगरास गुप्तपणे गेला. "पण 
लोकसमुदायाला हे कळाले व ते त्याच्यामागे गेले. 
त्याने त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना 
स्वर्गराज्याविषयी सांगित. ज्यांना बरे होण्याची 
आवश्यकता होती, त्यांना त्याने बरे केले. 

दिवस मावळत असता प्रेषित त्याच्याकडे आले 
आणि म्हणाले, “लोकांना जाऊ द्या. म्हणजे ते 
आजूबाजूच्या शेतात आणि खेड्यात जातील व त्यांना 
खावबयाला व राहण्यास मिळण्याची शक्यता आहे का 
ते पाहतील. कारण आपण दूर ठिकाणी आहोत.” 
13पण तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही त्यांना काही र्ावयास 
द्या.” 


























ते म्हणाले, “आम्ही जाऊन या सर्व लोकांसाठी 
अन्न विकत घ्यावे असे तुम्हांला वाटते काय? 
आमच्याजवळ फक्त पाच भाकरी आणि दोन मासे 
याशिवाय काही नाही.” “तेथे ते सुमारे पाच हजार 
पुरुष होते. परंतु तो आपल्या शिष्यांस म्हणाला, “त्यांना 
सुमारे पन्नासाच्या गटाने बसवा.' 

त्यांनी तसे केले व सर्वांना खाली बसविले. 
16नुंतर त्याने पाच भाकरी व दोन मासे घेतले, मग 
स्वर्गाकडे बघून त्याने भाकरी व मासे याबहदल देवाचे 
उपकार मानले. त्याचे तुकडे केले. नंतर लोकांना 
वाढण्यासाठी शिष्यांना दिले. !"लोक जेवले व सर्व 
तृप्त झाले. आणि जेवून झाल्यानंतर उरलेले गोळा 
करण्यात आले तेव्हा त्या तुकड्यांच्या बारा टोपल्या 
भरल्या. 
































येशूहा ख्रिस्त आहे. 
(मत्तय 16:13-79, मार्क&:27-29) 

1&मग असे झाले को एकदा येशू एकटाच प्रार्थना 
करीत असताना, त्याचे शिष्य त्याच्याबरोबर होते. 
त्याने त्यांना विचारले, “मी कोण आहे याबद्दल लोक 
'काय म्हणतात?” 

1४ते म्हणाल, “बाप्तिस्मा करणारा योहान, इतर 
काही एलीया आणि काहीजण म्हणतात की, फार 
पर्बी होऊन गेलेल्या संदेष्ट्यांपेकी कोणी तरी उठला 


की 


आहे 














लूक 9:20-43 


88 





20तो त्यांना म्हणाला, “ 
म्हणता?" 
पेत्राने उत्तर दिले, “देवाचा ख्रिस्त.” 


तुम्ही मला कोण म्हणून 








आहोत ते चांगले झाले. आपण तीन मंडप तयार 
करु या, एक तुमच्यासाठी, एक मोशेसाठी व एक 
'एलीयासाठी.” (तो काय बोलत होता हे त्याचे त्याला 








अतेव्हा ताकीद देऊन त्याने त्यांना सूचना दिली 
कौ, हे कोणालाही सांगू नका. श्येशू म्हणाला, 
“मनुष्याच्या पुत्राला पुष्कळ दु:ख सोसणे आवश्यक 








'कळत नव्हते.) 
अपण तो या गोष्टी सांगत असता एक मेघ खाली 
आला आणि त्याने छायेने त्यांना झाकून टाकले. 








आहे, आणि वडिलांनी, मुख्य याजकांनी, 





त्यांनी मेघामध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते घाबरले. आणि 








नियमशास्त्राचे शिक्षक यांनी नाकारावे व 
त्यांच्याकडून मारले जावे व पुन्हा तिसऱ्या दिवशी 
उठावे हे आवश्यक आहे.” 

23नंतर तो त्या सर्वांना म्हणाला, “जर कोणा 
व्यक्तीला माझ्या मागे यायचे असेल तर त्याने स्वत:ला 











त्यांना वेढलेल्या ढगातून एक वाणी ऐकू आली; ती 
म्हणाली, “हा माझा पुत्र आहे; तो माझा निवडलेला 
आहे. त्याचे ऐका.” 

जेव्हा वाणी झाली तेव्हा येशू एकटाच तेथे 
होता. आणि याविषयी ते गप्प राहिले. त्यांनी त्यावेळी 











नाकारले पाहिजे. ब दररोज स्वत:चा वधस्तंभ उचलून 
माझ्या मागे आले पाहिजे. **जो कोणी स्वत:चा जीव 
वाचवू पाहतो, तो त्याला मुकेल, पण जो कोणी 
माझ्यासाठी जिवाला मुकेल तो त्याला वाचवील. 
2$कोणी सर्ब जग मिळविले परंतु स्वत:चा नाश करून 
घेतला किंवा स्वत:ला गमाविले तर त्याला काय 
लाभ? **जो कोणी माझी व माझ्या बचनांची लाज 
धरतो तर मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या वैभवाने 

पित्याच्या आणि पवित्र दतांच्या गौरवाने येईल तेव्हा 
तोही त्याची लाज धरील. “परंतु मी तुम्हांला खरे 
सांगतो येथे उभे राहिलेल्यांमध्ये असे काही आहेत 
की, स्वर्गाचे राज्य पाहिल्याशिवाय त्यांना मरणाचा 
अनुभव येणारच नाही.” 


मोशे, एलीया आणि ख्रिस्त 
(मत्तय 17:1-8, मार्क 9:2-8) 

2मग असे झाले की, तो असे बोलल्यावर 
साधारणपणे आठ दिवसांनंतर, आपल्याबरोबर पेत्र, 
योहान वब याकोब यांना घेऊन डोंगरावर प्रार्थना 
करण्यास गेला. मग असे घडले की, तो प्रार्थना 
करीत असताना त्याच्या चेहऱ्याचे रूप पालटले व 
त्याचे कपडे डोळे दिपविण्याएवढे पांढरेशुभ्र झाले. 
3१आणि तेथे दोघे जण त्याच्याबरोबर बोलत होते. ते 
एलीया व मोशे होते. ते गौरवामध्ये प्रगट झाले होते, 
अआणि ते येशूच्या मरणाविषयी, जे तो यरुशलेमामध्ये 
पूर्ण करणार होता, त्याविषयी बोलत होते. पण पेत्र 
ब त्याच्याबरोबर असलेल सर्व झोपी गेले होते, जेव्हा 
ते जागे झाले, त्यांनी येशूचे गौरब पाहिले, आणि दोन 
मनुष्यांना त्याच्याबरोबर उभे असलेले पाहिले. मग 
असे झाले की, ते दोघे जण येशूपासून विभक्त होत 
असताना, पेत्र येशूला म्हणाला, “गुरुजी, आम्ही येथे 



























































अन 




















जे काही पाहिले होते त्याविषयी कोणालाही काही 
सांगितले नाही. 


येशू भूतग्रस्त मुलाला बरे करतो 
(मत्तय 17:14-16, सार्क 9:14-27) 

अनंतर दुसऱ्या दिवशी असे झाले की, जेव्हा ते 
डोंगरावरून खाली आले तेव्हा मोठा जमाव येशूला 
भेटण्यासाठी आला. 3*आणि त्याचवेळी जमावातील 
एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “गुरुजी, मी 
तुम्हांला विनंति करतो, माझ्या मुलाकडे पाहा, कारण 
तो माझा एकुलता एक मुलगा आहे. *एकाएकी 
त्याला अशुद्ध आत्मा धरतो व तो अचानक किंचाळतो, 
आणि तो त्याला झटके देईपर्यंत पिळतो, त्यामुळे 
त्याच्या तोंडाला फेस येतो, तो त्याला सोडीत नाही व 
त्याला गलितगात्र करतो. **मी तुमच्या शिष्यांना तो 
अशुद्ध आत्मा काढण्याची विनंति केली, पण त्यांना 
ते शक्‍य झाले नाही.” 

4“येशू म्हणाला अहो, अविश्वासू ब चुकलेल्या 
लोकांनो! मी तुमच्याबरोबर क्रिती काळ राह व 
किती काळ तुमचे सोस? त्या मुलाला इकडे आणा 
“परंतु तो येत असतानाच भुताने त्याला पाडले आणि 
पिळवटले. येशूने अशुद्ध आत्म्याला धमकावले. त्याने 
मुलाला बरे केले आणि त्याला त्याच्या बडिलांजबळ 
परत दिले. “देवाचा महिमा पाहन ते सर्व फार 
आश्‍चर्यचकित झाले 









































येशूत्याच्या मरणाविषयी सांगतो 
(मत्तय 17:22-23, मार्क 9:30-32) 
पण सर्व लोक येशूने जे केले त्याविषयी आश्‍चर्य 
व्यक्त करीत असताना, तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला. 








89 





44“मी तुमच्याजवळ ज्या गोष्टी सांगतो त्याकडे 
'काळजीपर्वक लक्ष द्या. मनुष्याच्या पुत्राला लोकांच्या 
हाती देण्यात येईल .” “*पण शिष्यांना त्याचे बोलणे 





ल्क 9:44-10:7 


येशूला अनुसरणे 
(मत्तग6-79-22) 
5प्ते रस्त्याने चालत जात असता कोणी तरी 








समजले नाही. ते त्यांच्यापासन लपवन ठेवण्यात आले 
होते. यासाठी की ते त्यांना समज नये. आणि या 
'बोलण्याविषयी त्याला विचारण्याची त्यांना भीति बाटत 


होती. 








अति महत्त्वाची व्यवित 
(मत्तय 16:1-5, मार्क 9:33-37) 

46आपणांमध्ये सर्वांत मोठा कोण असा शिष्यांमध्ये 
वाद सुरू झाला. *पण येशूला त्यांच्या मनातले विचार 
समजले, तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला घेतले 
ब त्याच्याजवळ त्याला उभे केले. “श्येशू त्यानां 
म्हणाला, “जो कोणी ह्या लहान बालकाला माझ्या 
नावाने स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो आणि जो 
मला स्वीकारतो तो ज्याने मला पाठविले त्याला 
स्वीकारतो. कारण जो कोणी तुम्हा मध्ये सर्वात लहान 
बनेल तो सर्वांत मोठा आहे.” 




















जी व्यक्ति तुमच्याविरुद्ध नाही ती तुम्हांला 
अनुकूल आहे 
(मार्क 9:36-40) 

“परंतु योहानाने उत्तर दिले, “गुरुजी, आम्ही 
कोणाला तरी तुमच्या नावाने भुते काढताना पाहिले, 
ब आम्ही त्याला मना केले, कारण आम्ही जे तुम्हांला 
अनुसरतो त्यापैकी तो नाही.” "परंतु येशू योहानाला 
म्हणाला, “त्याला मना करू नका, कारण जो 
तुमच्याविरुद्ध नाही तो तुम्हांला अनुकूल आहे.” 

















शोमरोननगर 
डा . कि जेव्हा (च 
आता असे घडले की, जेव्हा त्याला स्वर्गात 

घेण्याची वेळ आली, त्याने यरुशलेमाला जाण्याचे 
ठरविले. >त्याने आपणांपुढे निरोपे पाठविले. ते गेले 
आणि येशूच्या येण्याविषयीच्या तयारीसाठी एका 
शोमरोनी खेड्यात गेले. पण शोमरोन्यांनी येशूचा 
स्वीकार केला नाही, कारण तो यरुशलेमाकडे 
निघाला होता. 

5$4जेव्हा याकोब व योहान या शिष्यांनी पाहिले, 
च. कक 2. कू प्रभ स्वर्गातील अग्नीने येऊन 
तेव्हा ते म्हणाले, “प्रभु, स्वर्गातील अग्नीने येऊन 
त्यांचा नाश करावा यासाठी आम्ही आज्ञा करावी 
असे तुला वाटते काय?” 

$तेव्हा त्याने वळून त्यांना धमकावले. *6आणि 
ते दुसऱ्या खेड्यात निघून गेले. 





























त्याला म्हणाले, “तू जेथे कोठे जाशील तेथे मी 
तुझ्यामागे येईन.” 

तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “कोल्ह्यांना बिळे 
आहेत, आणि आकाशातील पक्ष्यांना घरटी आहेत, 
'पण मनुष्याच्या पुत्राला डोकेसुध्दा टेकावयास जागा 
नाही.” 

तो दुसऱ्या एकाला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” 
पण तो मनुष्य म्हणाला, “पहिल्यांदा मला जाऊ दे 
आणि माझ्या वडिलांना पुरू दे.” 

पण येशू त्याला म्हणाला, “मेलेल्यांना त्यांच्या 
मेलेल्यांना पुरू दे. तू जा आणि देवाच्या राज्याची 
घोषणा कर.” 

6ःदुसरा म्हणाला, “मी तुला अनुसरेन, प्रभु पण 
अगोदर मला माझ्या घरातील लोकांचा निरोप घेऊ 


> प 11 

















“पण येशू त्यांस म्हणाला, “जो कोणी नांगराला 
हात घालतो व मागे पाहतो तो देवाच्या राज्यासाठी 
योग्य नाही.” 





येशू बहात्तर पुरुषांना कामगिरीवर पाठवितो 

। या घटनांनंतर प्रभूने इतर बहात्तर जणांची* 

नेमणूक केली. आणि येशूने त्यांना 
जोडीजोडीने पाठविले. त्याला ज्या ठिकाणी जायचे 
होते त्या प्रत्येक गावात व ठिकाणी त्याने त्यांना 
पाठविले. “तो त्यांना म्हणाला, “पीक फार आहे पण 
कामकरी थोडे आहेत. यास्तव पिकाच्या धन्याने 
त्याच्या पिकासाठी कामकरी पाठवावेत यासाठी 
प्रार्थना करा. 3जा! आणि लक्षात ठेवा, लांडग्यात 
जशी कोंकरे तसे मी तुम्हास या जगात पाठवीत 
आहे. “थैली, पिशवी किंबा बहाणा बरोबर घेऊ 
नका. व रस्त्याने जाताना कोणाला सलाम करू 
नका. कोणत्याही घरात तुम्ही प्रवेश कराल तेव्हा 
पहिल्यांदा असे म्हणा, 'या घरास शांति असो!' जर 
तेथे शोतिप्रिय मनुष्य असेल तर तुमची शांति 
त्याच्यावर राहील, परंतु तो मनुष्य शांतिप्रिय नसेल 
तर तुमची शांति तुमच्याकडे परत येईल. त्या घरात 
तुम्हांला जे देतील ते खातपीत राहा. कारण कामकरी 






































बहात्तर ... जणांची लकाच्या काही ग्रीक प्रतीमध्ये सत्तर 
म्हटल आहे 


लूक 10:8-29 


हा त्याच्या मजुरीस पात्र आहे. या घरातून त्या घरात 


90 





याचा आनंद मानू नका तर तुमची नावे स्वर्गात 





असे घर बदल नका. श्कोणत्याही नगरात तुम्ही 
प्रवेश कराल तेव्हा आणि जेव्हा ते तुमचे स्वागत 
करतील तेव्हा, तुमच्यासमोर जे वाढलेले असेल ते 
खा. "तेथील रोग्यांना बरे करा आणि नंतर त्यांना 
सांगा की, 'देवाचे राज्य लबकरच तुमच्याकडे येत 
आहे!' "परंतु तुम्ही एखाद्या गावात प्रवेश कराल 
आणि त्यांनी जर तुमचे स्वागत केले नाही तर रस्त्यात 
जा आणि म्हणा, !आमच्या पायाला लागलेली तुमच्या 
गावाची धूळदेखील आम्ही तुम्हांविरुद्ध झटकून 
टाकीत आहोत! तरीही हे लक्षात असू द्या की, देवाचे 
राज्य लबकरच तुमच्येकडे येत आहे.!' 'मी तुम्हांला 
सांगतो, त्या दिवशी त्या गावापेक्षा सदोमातील लोकांना 
सोपे जाईल.” 























जेबिश्‍वास ठेवीत नाहीत त्यांना येशू इशारा देतो 
(मत्तय 11.20-24) 

13“ख्ोराजिना* तुझ्यासाठी हे बाईट होईल! 
बेथसैदा तुझ्यासाठी हे बाईट होईल! कारण जे 
चमत्कार तुम्हांमध्ये घडले ते जर सोर व सिदोनमध्ये 
घडले असते तर त्यांनी फार पूर्वीच गोणपाट नेसून 
राखेत बसून पश्‍चात्ताप केला असता. 

74“तरीसुद्धा सोर ब सिदोन यांना न्यायाच्या 
वेळी तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल. आणि कफर्णहमा 
तुला स्वर्गार्प्यंत चढवले जाईल काय? त तर 
अधोलोकातच जाशील. 

16५जो शिष्यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो आणि जो 
शिष्यांना नाकारतो तो मला नाकारतो. आणि जो 
मला नाकारतो तो ज्याने मला पाठविले त्याला 
नाकारतो.” 























सैतानाचे पतन 
प्ले बहात्तर लोक आनंदाने परतले आणि 
म्हणाले, “प्रभु, तुझ्या नावाने भुतेसुद्धा आम्हांला वश 
होतात!” !*तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी सैतानाला 
आकाशातून विजेसारखे पडताना पाहिले! ऐका मी 
तुम्हांला साप आणि विंचू यांना तुडविण्याचा अधिकार 
दिला आहे. व मी तुम्हांला शत्रूच्या सर्व सामर्थ्यावर 

















अधिकार दिलेला आहे. आणि कशानेच तुम्हांला 
अपाय होणार नाही. >*तथापि तुम्हांला भुते बश होतात 








खोराजिन, बेथसैद गालील सरोवरालगतची नगरे जेथे येशूने 
लोकांना संदेश दिले. 


लिहिली आहेत याचा आनंद माना.” 


येशूपित्याला प्रार्थना करतो 
(मत्तय 11.25-27, 713:76-17) 

आत्या क्षणी तो पवित्र आत्म्यात उल्हासित झाला, 
आणि म्हणाला, “हे पित्या, स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या 
प्रभु मी तुझी स्तुति करतो, कारण तू या गोष्टी ज्ञानी 
आणि बुद्धिमान लोकांपासून लपवून ठेवून त्या लहान 
बाळकांस प्रकट केल्या आहेस. होय, पित्या कारण 
तुला जे बरे वाटले ते तू केलेस 

2>“माझ्या पित्याने सर्व गोष्टी माझ्यासाठी दिल्या 
होत्या. आणि पुत्र कोण आहे हे पित्याशिवाय कोणालाच 
ठाऊक नाही. आणि पुत्राशिवाय कोणालाही पिता 
'कोण आहे हे माहीत नाही व ज्या कोणाला ते प्रगट 
करण्याची पुत्राची इच्छा असेल त्यालाच फक्त माहीत 
आहे.” 

23आणि शिष्यांकडे वळून तो एकांतात बोलला, 
“तुम्ही जे पाहता ते पाहणारे डोळे धन्य. “मी तुम्हांस 
सांगतो, अनेक राजांनी व संदेष्ट्यांनी तुम्ही जे पाहता 
ते पाहण्याची इच्छा बाळगली, परंतु त्यांनी ते पाहिले 
नाही आणि तुम्ही जे ऐकता ते ऐकण्याची इच्छा 
बाळगली, परंतु त्यांनी ते ऐकले नाही.” 


चांगला शोमरोनी 

25नंतर एक नियमशास्त्राचा शिक्षक उभा राहिला 
आणि त्याने येशूची परीक्षा पाहण्याचा प्रथम केला. 
तो म्हणाला, “गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन 
मिळण्यासाठी मी काय करावे?” 

“तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “नियमशास्त्रात 

'काय लिहिले आहे? तू त्यांत काय वाचतोस? 

मतो म्हणाला, “तू तुझा देव प्रभु याच्यावर पूर्ण 
अंत:करणाने, पूर्ण आत्म्याने, पूर्ण शक्तीने प्रीति 
कर.'* 

व स्वत:वर जशी प्रीति करतोस तशी तू आपल्या 
शेजाऱ्यावरही प्रीति कर.'*" “तेव्हा येशू त्याला 
म्हणाला, “तू बरोबर उत्तर दिलेस, हेच कर म्हणजे 
तू चिरकाल राहशील.” 

2श्यण आपण योग्य प्रश्न व्रिचारला आहे हे इतरांना 
दाखवून देण्यासाठी त्याने येशूला किचारले, “मग माझा 
शेजारी कोण?” 

































































प्रीति कर अनुवाद 6:5 
प्रीति कर लेबीय 19:18 


तू तुझा ... 
स्वतःवर ... 


91] 





३१्येशने ळी लि “एक नर 

[ने उत्तर दिले, “एक मनुष्य यरुशलेमाहून 
यरीहोस निघाला होता. आणि तो लटाख्च्या हाती 
सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढन घेतले. त्यांनी 





लूक 10:30-11:10 


“प्रभूने उत्तर दिले, “मार्था, मार्था, तू पुष्कळ 
गोष्टींविषयी दगदग करतेस. “*पण एक गोष्ट 
रे करी सांगतो मरीयेने कसे 

आवश्यक आहे. हे मी सांगतो कारण मरीयेने 








त्याला मारले, आणि त्याला अर्धमेला टाकन ते निघन 


तिच्यासाठी चांगला कार्यभाग निवडला आहे. तो 





गेले. तेव्हा त्याचवेळी एक याजक त्या रस्त्याने 
जात होता. याजकाने त्याला पाहिले, पण तो रस्त्याच्या 
दुसऱ्या बाजूने निघून गेला. 

उरत्याच मार्गाने एक लेवी त्या ठिकाणी आला. 
लेव्याने त्याला पाहिले. व तो सुध्दा रस्त्याच्या दुसऱया 
बाजूने निघून गेला. नंतर एक शोमरोनी त्याच 
रस्त्याने प्रवास करीत तेथे आला. जेव्हा त्याने त्या 

















तिच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही.” 


येशूप्रार्थनेविषयी शिकवितो 
(मत्तग6:9-15, मार्क 7:7-17) 
। । मग असे झाले की, तो एका ठिकाणी प्रार्थना 
करीत होता. प्रार्थना संपल्यावर शिष्यांपैकी 
एक जण त्याला म्हणाला, “प्रभु, योहानाने जशी त्याच्या 














मनुष्याला पाहिल, तेव्हा त्याला त्याच्याविषयी 


शिष्यांना प्रार्थना शिकवली; त्याचप्रमाणे आम्ही 








कळवळा आला तो त्याच्याजबळ आला त्याच्या 
जखमांवर तेल व द्राक्षारस ओतून त्या बांधल्या. नंतर 





प्रार्थना कशी करावी ते आम्हास शिकवा.” 
श्मग तो त्यांना म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही प्रार्थना 








त्या शोमरोन्याने त्याला आपल्या गाढवावर बसविले 
ब त्याला उतारशाळेत आणले, व त्याची देखभाल 
केली. दुसऱ्या दिवशी त्याने दोन दीनार *(सुमारे 
बीस रूपये) काढले आणि उतारशाळेच्या मालकाला 
दिले व म्हणाला, 'याची चांगली देखभाल कर म्हणजे 
य जे ह न 

यापेक्षा जे तू अधिक खर्च करशील ते मी परत 
आल्यावर तुला देईन.' " 

>लुटारूच्या तावडीत जो मनुष्य सापडला होता, 
त्याचा त्या तिघांपैकी कोण खरा शेजारी होता असे 
तुला वाटते?” 

अतो नियमशास्त्राचा शिक्षक म्हणाला, “ज्याने 
त्या गरजू जखमी प्रवबाशावर दया मनापासून केली 
तो. ११ 

उ च क “जा तसेच 

तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “जा आणि तूही तसेच 
कर.” 




















मरीया आणि मार्था 


करता तेव्हा असे म्हणा: 








'पित्या, तुझे नाव पवित्र राखले जावो. तुझे 
राज्य येवो, 
आम्हाला रोज लागणारी भाकर आज 
आम्हांला दे, 
* आणि आमच्या पापांची आम्हांला क्षमा 
कर, कारण आम्ही सुद्धा जे आमचे वाईट 
करतात त्यांची क्षमा करतो. आणि 
आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर 
आम्हास वाइटापासून सोडीव.” 








मागत राहा 
$मग ज्ये 1] “समजा ी तमच्यापैकी 
मग येशू त्यास म्हणाला, “समजा तुः 
कोणाला तरी एक मित्र होता. आणि तो त्याच्याकडे 
मध्यरात्री गेला व त्याला म्हणाला, 'मित्रा, मला तीन 
भाकरी उसन्या दे, “कारण माझा मित्र नुकताच 











3%मग ७? ची ७. 
मग येशू आणि त्याचे शिष्य त्याच्या मार्गाने 
जात असता, तो एका खेड्यात आला. तेथे मार्था 


प्रबास करून माझ्याकडे आला आहे. आणि त्याला 
वाढायला माझ्याजबळ काहीही नाही.' 7आणि समजा 





नावाच्या स्त्रीने त्याचे स्वागत करून आदरातिथ्य 
केले. ४*तिला मरीया नावाची एक बहीण होती. ती 
प्रभूच्या पायाजबळ बसली व तो काय बोलतो हे 








तो मनुष्य आतून म्हणाला, 'मला त्रास देऊ नको! 
अगोदरच दार लावलेले आहे. आणि माझी मुले 
माझ्याजबळ झोपलेली आहेत. मी तुला देण्यासाठी 








ऐकत राहिली. **पण मार्थेची अति कामामुळे तारांबळ 
झाली. ती येशूकडे आली आणि म्हणाली, “प्रभु, 





उठू शकत नाही.' *मी तुम्हाला सांगतो जरी तो उठून 
त्याला कांही देण्याची टाळटाळ करील तरी त्याच्या 














माझ्या बहिणीने सर्ब काम माझ्यावर टाकले याची 


मित्राच्या आग्रही वृत्तीमुळे तो खात्रीने उठून त्याला 








तुला काळजी नाही काय? तेव्हा मला मदत करायला 
तिला सांग.” 











दिनार एक नाणे, एका व्यक्तीच्या रोजच्या मजूरीइतके मूल्य. 


पाहिजे ते देईल. *आणि म्हणून मी तुम्हांला सांगतो, 
मागा म्हणजे तुम्हांला दिले जाईल. शोधा म्हणजे 
तुम्हांस सापडेल आणि ठोठवा म्हणजे तुम्हांसाठी 
उघडले जाईल. !०कारण जो कोणी मागतो त्याला 














लूक 11:11-33 





मिळेल. जो शोधतो त्याला सापडेल आणि जो कोणी 

ठोठावतो त्याच्यासाठी दार उघडले जाईल. 
एतुम्हांमध्ये असा कोण पिता आहे की, त्याच्या 

मुलाने त्याला मासा मागितला असता त्यास माशाऐबजी 





92 


रिकामा मनुष्य 

(मत्तय 72.43-45) 
24जेव्हा भूत माणसाबाहेर येते ब ते विसावा 
घेण्यासाठी निर्जल प्रदेशात जागा शोधते. पण त्याला 





साप देईल? किंबा जर मुलाने अंडे मागितले तर 
'कोणता पिता त्याला विंचू देईल? 13जर तुम्ही इतके 
बाईट असताना तुम्हांला तुमच्या मुलांना चांगल्या 
देणग्या देण्याचे समजते, तर जे त्याच्याकडे मागतात 
त्यांना स्वर्गातील पिता किती तरी अधिक पवित्र 
आत्मा देईल?” 


येशूचे सामर्थ्य देवापासून आहे 


(मत्तय 12:22-30, मार्क3:20-27) 
येशू एक भूत काढीत होता. ते मुके होते. मग 

















ती विश्रांति मिळत नाही. तेव्हा तो म्हणतो, 'मी ज्या 

घरातून बाहेर आलो त्या घरात परत जाईन.' *तो 

जातो आणि त्याला ते घर झाडून नीटनेटके केलेले 

आढळते. नंतर तो जातो आणि आपणापेक्षा अधिक 

बळकट व दुष्ट असे सात आत्मे मिळवितो, आणि ते 

आत जातात आणि तेथेच राहतात. तेव्हा त्या मनुष्याची 
शेवटची अवस्था पहिल्यापेक्षा वाईट होते.” 








खरे धन्य लोक 


27असे घडले कौ, तो या गोष्टी बोलला तेव्हा 








असे झाले की, जो मनुष्य बोलू शकत नव्हता तो, 


गर्दीतील एक स्त्री मोठ्याने ओरडून त्याला म्हणाली, 





भूत बाहेर आल्यावर, बोलू लागला व लोकांचा 





“धन्य ते गर्भाशय, ज्याने तुझा भार वाहिला व धन्य 





जमाव चकित झाला. परंतु त्यांच्यातील काही लोक 


ती स्तने जी तू चोखलीस!” परंतु तो म्हणाला, “जे 





म्हणाले की, “भुतांचा प्रमुख जो बालजबूल याच्या 
साहाय्याने तो भुते काढतो.” 

1€काहींनी त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी स्वर्गातून 
चिन्ह मागितले. "पण त्यांच्या मनात काय होते हे 
त्याला माहीत होते आणि तो त्यांना म्हणाला, “आपसात 
'फूट पडलेले प्रत्येक राज्य ओसाड पडते आणि एखाद्या 
घरात एकमेकांविरुद्ध भांडतात तेव्हा त्या घराचे तुकडे 
होतात. !*आणि तुम्ही म्हणता तशी जर भुतांमध्येही 











क क्क क्य > ११ 
दवाचे बचन एकतात व पाळतात ते धन्य! 


आम्हांला पुरावा दे 
(मत्तय 12:38-42, सार्क 86:12) 
2*जसजसा लोकसमुदाय वाढू लागला, तेव्हा तो 
बोलू लागला, “ही पिढी दुष्ट पिढी आहे. ती चिन्ह 
मागत आहे, आणि योनाच्या चिन्हाशिवाय कोणतेही 
चिन्ह तिला दिले जाणार नाही. **कारण जसा योना 














'फूट पडली तर त्याचे राज्य कसे टिकेल? मी तुम्हांला 
हे विचारतो, कारण तुम्ही म्हणता मी बालजबूलच्या 
साहाय्याने भुते काढतो. '*पण जर मी बालजबूलच्या 








निनवेच्या लोकांकरिता चिन्ह होता तसा मनुष्याचा 
पुत्रही या पिढीसाठी चिन्ह होईल. 3!दक्षिणेकडची 
राणी* न्यायाच्या दिवशी या पिढीविरुद्ध उठेल आणि 





साहाय्याने भुते काढतो, तर तुमचे अनुयायी ( तुमची 
मुल) कोणाच्या साहाय्याने भुते काढतात? म्हणून 
तेच तुमचा न्याय करतील. *१परंतु जर मी देवाच्या 
"३ भ्‌ते जव न कर 
साहाय्याने भुते काढतो, तर मग हे स्पष्ट आहे की, 
देवाचे राज्य तुमच्याकडे आले आहे. जेव्हा एखादा 
बलवान मनुष्य आपल्या सुरक्षिततेसाठी पूर्ण 




















म; 








ती त्यांचा धिक्कार करील. कारण ती पृथ्वीच्या 
दक्षिण टोकाकडून शलमोनाचे शहाणपण 
ऐकण्यासाठी आली, आणि आता तर शलमोनापेक्षाही 
थोर असा कोणी एक येथे आहे. न्यायाच्या दिवशी 
निनवेचे लोक या पिढीबरोबर उभे राहतील व त्यांचा 
धिक्कार करतील. कारण योनाचा उपदेश ऐकून 























शस्त्रसामग्री बाळगतो आणि स्वत:चे रक्षण करतो 
तेव्हा त्याची मालमत्ता सुरक्षित राहते. “परंतु कोणी 
त्याच्याहीपेक्षा अधिक बलवान त्याच्यावर हल्ला 
करून त्याचा पराभव करतो, तेव्हा ज्या 
शस्त्रसामग्रीबर त्याने भरंवसा ठेवला होता, ती तो 
घेऊन जातो ब त्याला मिळालेली लूट आपल्या मित्रांना 
वाटतो. जो माझ्या पक्षाचा नाही, तो माझ्याविरुद्ध 
आहे आणि जो माझ्याबरोबरीने गोळा करीत नाही, 
तर तो उधळून टाकतो. 























त्यांनी पश्‍चात्ताप केला पण आता योनापेक्षाही थोर 
असा कोणी येथे आहे. 


जगासाठी प्रकाश असे व्हा 
(मत्तग5-15,> 6-22.23) 
3$कोणी दिवा लावून तळघरात किंवा 
भांड्याखाली ठेवत नाहीत, उलट तो दिवठणीवर 














दक्षिणेकडची राणी शीबाची राणी, देवाचे शहाणपण ऐकण्यसाठी 
ती 1000 मैल प्रवास करुन आली. वाचा 1 राजे 10:1-3 





93 





लूक 11:34-12:4 





ठेवतात. यासाठी की जे कोणी आत येतात त्यांना 


उचलणयास तुमच्या एका बोटानेसुद्धा मदत करीत 





प्रकाश दिसणे शक्‍य व्हावे. डोळा हा तुमच्या शरीराचा 


नाही. “तुमचा धिक्कार असो, कारण तुमच्या 





दिबा आहे. जर तुमचे डोळे चांगले आहेत, तर तुमचे 
शरीरही प्रकाशाने भरलेले आहे. पण ते जर वाईट 


पूर्वजांनी ठार केलेल्या भविष्यवाद्यांसाठी तुम्ही कबरा 
बांधता. “*अशा प्रकारे तुमच्या पूर्वजांनी केलेल्या 








अ च्य; > न्य 
आहत तर तुमच शरीर अंधकारमय आहेत 


कृत्यांचे समर्थन करता. “शयामुळे देवाचे ज्ञानसुद्धा 





तुमच्यातला प्रकाश हा अंधार तर नाही ना, याची 
काळजी घ्या. जर तुमचे सर्व शरीर प्रकाश आहे 
आणि जर त्याचा एकही भाग अंधार नाही तर, जशी 
दिव्याची प्रकाशकिरणे तुझ्यावर प्रकाशतात, तसे ते 
पूर्णपणे प्रकाशतील .” 





येशूपरूश्यांवर टीका करतो 
(मत्तग23:1-36, मार्क 12:38-40; लूक 20:45-47) 





असे म्हणाले, 'मी प्रेषित व संदेष्टे त्यांच्याकडे पाठवील. 
त्यांपैकी काही जणांना ते ठार मारतील ब काही 
जणांचा ते छळ करतील!' 

$१तेव्हा या पिढीस भविष्यवाद्यांचे जे रक्त जगाच्या 
प्रारंभापासून सांडले गेले त्याबद्दल दुंड भरून द्यावा 
लागेल. म्हणजे हाबेलाच्या रक्तापासून ते जखऱ्या 
जो देवाचे मंदिर व वेदी यांच्यामध्ये मारला गेला. 
खरोखर मी तुम्हांस सांगतो या पिढीला ते भरून द्यावे 























अःजेव्हा येशूने आपले बोलणे संपविले तेव्हा एका 
'परूश्याने त्याला आपल्याबरोबर जेवायला बोलाविले. 


लागेल. 
32“नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो तुमचा धिक्कार 














तो आत गेला आणि आपल्या जागी रेलून बसला. 
डक्यरंत रि क. जेबणापर्वी क श्व 

तु त्याने बूर्वी हात धुतले नाहीत हे पाहून 
परूश्याला फार आश्‍चर्य वाटले. तेव्हा प्रभु त्याला 








असो. कारण तुम्ही ज्ञानाची किल्ली काढून घेतली 
आहे. तुम्ही स्वत:ही आत गेला नाहीत आणि जे 
आत जाण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांनाही जाऊ 





स्झ 
्झ 





म्हणाला, “तुम्ही परूशी प्याला व ताट बाहेरून स्वच्छ 
करता पण तुम्ही आतून अधाशीपणाने व 
फसवणुकीच्या दुष्टतेने भरले आहात. **तुम्ही मूर्ख 








दिले नाही.” 
येशू तेथून निघून जात असता नियमशास्त्राचे 
शिक्षक व परूशी फार विरोध करू लागले व त्याला 











लोक! ज्याने बाहेरील बाजू बनवली तो आतली बाजू 


अनेक गोष्टींविषयी प्रश्‍न विचारू लागले. *तो जे 





बनवणार नाही का? “'पण जे आतमध्ये आहे, ते 
गरिबांना द्या. आणि नंतर सर्व काही तुमच्यासाठी 
स्वच्छ होईल. “*परूश्यांनो तुम्हाला धिश्‍च र असो 
कारण तुम्ही पश्‍चात्ताप करता व पुदिन्याचा व प्रत्येक 
वनस्पतीचा दशांश देता. परंतु तुम्ही न्याय आणि 
देवाविषयीचे प्रेम याकडे दुलक्ष करता. तुम्ही या 
गोष्टी प्रथम काराव्यात व मुख्य गोष्टींकडे दुलक्ष 
करू नये. “परूश्यांनो तुमचा धिक्कार असो, कारण 
तुम्हांला सभास्थानातील महत्त्वाच्या जागी बसणे आणि 
बाजारात नमस्कार घेणे आवडते. **तुमचा धिश्च र 
असो कारण तुम्ही खुणा न केलेल्या कबरांसारखे 
आहात, अशा कबरांवर लोक नकळत पाय देऊन 
चालतात.” 






































येशूयहूदी शिक्षकांशी बोलतो 
*$नियमशास्त्राचा एक शिक्षक येशूला म्हणाला, 
“गुरुजी, तुम्ही असे बोलता तेव्हा तुम्ही आमचासुद्धा 
अपमान करता.” 

4 तेव्हा येशू म्हणाला, “नियमशास्त्राच्या 

















बोलेल त्यामध्ये त्याला एखाद्या सावजाप्रमाणे 
पकडण्यासाठी टपून बसले . 


'परूश्यांसारखे होऊ नका 

] ट्रे आणि म्हणून हजारो लोकांचा समुदाय जमला 

होता. इतके लोक जमले होते की, ते 
एकमेकांना तुडवू लागले. तेव्हा येशू प्रथम आपल्या 
शिष्यांशी बोलला: “परूश्यांच्या खमिराविषयी जपा, 
म्हणजे जे ढोंग आहे त्याविषयी जपा. “उघड केले 
जाणार नाही असे काहीच झाकलेले नाही वब जे 
'कळणार नाही असे काहीच गुप्त नाही. *यास्तव जे 
काही तुम्ही अंधारात बोलाल ते उजेडात ऐकले 
जाईल आणि जे काही तुम्ही कोणाच्या कानात 
एकांतात सांगाल ते घराच्या छपरावरून घोषित केले 


जाईल ईल , ११ 

















फक्त देवाची भीति बाळगा 


(मत्तय 70:26-31) 
*“परंतु माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हांला सांगतो, जे 








शिक्षकांनो तुमचाही धिक्कार असो, कारण तुम्ही 








शरीराला मारतात त्यांना तुम्ही भिऊ नये, कारण 





लोकांना वाहण्यास कठीण असे ओझे लादता व ते 


त्यानंतर त्यापेक्षा जास्त त्यांना काही करता येत 


लूक 12:5-31 


94 





नाही. तुम्ही कोणाची भीति बाळगावी हे मी तुम्हांला 





जागा नाही?' !*मग तो म्हणाला, 'मी असे करीन की 





सांगतो. तुम्हांला ठार मारल्यांनतर तुम्हांस नरकात 
टाकून देण्यास जो समर्थ आहे, त्याची भीति धरा. 
होय, मी तुम्हांस सांगतो त्यालाच भ्या. 





धान्याची कोठारे पाडून मोठी बांधीन, मी माझे सर्व 
धान्य ब माल तेथे साठवीन. !*आणि मी माझ्या 
जिवाला म्हणेन, जिवा, तुझ्यासाठी पुष्कळ चांगल्या 











५<पाच चिमण्या दोन पैशांना विकतात की नाही? 


गोष्टी अनेक वर्षे पुरतील इतक्या आहेत. आराम 





आणि त्यातील एकीचाही देवाला विसर पडत नाही. 


कर. खा, पी आणि मजा कर.” २१"पण देव त्याला 





ग्पण तुमच्या डोक्यावरील सर्व केसदेखील त्याने 
मोजलेले आहेत. भिऊ नका. पुष्कळ चिमण्यांपेक्षा 
तुम्ही मोल्लबान आहात.” 


येशूची लाज बाळगूनका 
(मत्तय 70:32-33, 12.32, 710:79-20) 

&«प्रत्येक जण जो मला इतर लोकांसमोर 
स्वीकारतो, त्या मनुष्याला देवाच्या दूतासमोर 
मनुष्याचा पुत्रही स्वीकारील. *परंतु जो मला इतर 
लोकांसमोर नाकारतो, तो देवदूतांसमोरही नाकारला 
जाईल. 

10“प्रत्येक मनुष्य जो मनुष्याच्या पुत्राविरुद्ध 
बोलतो, त्याला क्षमा केली जाईल. परंतु जो पवित्र 
आत्म्याविरुद्ध दुर्भाषण करतो त्याला क्षमा केली 
जाणार नाही. 

॥ जेव्हा ते तुम्हांला सभास्थान, सरकार, 
अधिकारी यांच्यासमोर आणतील तेव्हा तुम्ही काय 
बोलावे किंबा स्वत:चा बचाव कसा करावा याविषयी 
आधीच चिंता करीत बसू नका. “कारण तुम्ही काय 
बोलावे हे पकित्र आत्मा त्यावेळी तुम्हांला शिकवील 


























येशूस्वार्थाविरुद्ध सूचना देतो 





र्मर्खा. वश्य जर आज आ मिळविलेल्या 
म्हणतो, 'मूर्खा, जर आज तू मेलास तर तू 
गोष्टी कोणाला मिळतील?' 
“जो कोणी स्वत:साठी संपत्ती जमा करतो परंतु 
न. दष्टीने जो न्य 
देवाच्या दृष्टीने जो धनवान नाही, अशा मनुष्यासारखे 


>या! 


हे आहे. 











देवाच्या राज्याला प्रथम स्थान देणे 
(मत्तय6८-25-34: 79:21) 
मग येशू त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, “म्हणून 
मी तुम्हांस सांगतो, स्वत:च्या जीवनाविषयी किंवा 
तुम्ही काय खावे याविषयी चिंता करू नका. किंवा 
तुमच्या शरीराविषयी म्हणजे कोणते कपडे घालावेत 
याविषयी चिंता करू नका. कारण अन्नापेक्षा जीव 
आणि करपड्यापेक्षा शरीर महत्त्वाचे आहे. 
>$कावव्व्यांचा विचार करा. ते पेरीत नाहीत ब 
'कापणीही करीत नाहीत. त्यांना कोठार नाही व 
'कणगीही नाही. तरीही देव त्याचे पोषण करतो. 
पक्ष्यांपेक्षा तुम्ही कितीतरी मोळवान आहात! “चिंता 
करून तुम्हांपैकी कोण स्वत:च्या आयुष्यात एका 
तासाची भर घालू शकेल? ज्याअर्थी तुम्ही ही लहान 
गोष्ट करू शकत नाही, तर इतर गोष्टींविषयी चिंता 
का करता? 
>म्रानफुले कशी वाढतात याचा विचार करा. ते 












































13नंतर लोकसमुदायातील एक जण त्याला 
म्हणाला, “गुरुजी, माझ्या भावाला वतन विभागून 
माझे मला द्यायला सांगा!" 

परंतु येशू त्याला म्हणाला, “मनुष्या, मला 
तुमच्यावर मध्यस्थ किंवा न्यायाधीश म्हणून कोणी 
नेम?” *मग येशू त्यांना म्हणाला, “सांभाळा आणि 











कष्ट करीत नाहीत व कातीत नाहीत. तरी मी तुम्हांला 
सांगतो शलमोनानेसुद्धा आपल्या सर्व वैभवात 
त्यांच्यातील एकासारखाही पोशाख घातला नव्हता. 
2&जर क भ्. जे आज च. क. 

जर देवाने जे आज आहे व उद्या भट्टीत टाकले 
जाईल अशा त्या रानातील गवताला असा पोशाख 
घातला आहे, तर तुम्ही जे अल्पविश्‍वासू त्या तुम्हांला 

















सर्व प्रकारच्या लोभापासून स्वत:ला दूर ठेवा. कारण 
जेव्हा एखाद्या माणसाजवळ त्याच्या गरजेपेक्षा अधिक 
असते तेव्हा ती संपत्ती म्हणजे त्याचे जीवन असे होत 
नाही.” 








तो कितीतरी अधिक (चांगला) पोशाख घालणार 
नाही काय! “आणि तुम्ही काय खावे व काय प्यावे 
याविषयी खटपट करू नका. या गोष्टींविषयी चिंता 
करू नका. ४१"कारण जगातील सर्व लोक हे 











16नुंतर त्याने त्यास एक बोधकथा सांगितली: 


मिळविण्याची खटपट करतात पण या गोष्टींची गरज 





“कोणा एका धनवान मनुष्याच्या जमिनीत फार उत्तम 


र मळ डळ तमच्या स 
तुम्हांला आहे, हे तुमच्या पित्याला माहीत आहे. 





पीक आले. !'तो स्वत:शी विचार करून असे म्हणाला, 
“मी काय करू, कारण धान्य साठवायला माझ्याकडे 








अत्याऐवजी प्रथम त्याचे राज्य मिळविण्यासाठी झटा 
म्हणजे याही गोष्टी तुम्हांला दिल्या जातील. 





95 


धनावर विश्‍वास ठेवू नका 


लूक 12:32-56 





दिवशी त्या नोकराचा मालक येईल ब अशा वेळी 








3>“ल्हान कळपा भिऊ नको, कारण तुम्हांला 
त्याचे राज्य द्यावे हे दयाळ पित्याला समाधानाचे वाटते. 
३अतुमच्याकडे असलेले सर्व विका आणि गरिबांना 








येईल की ती वेळ त्याला माहीत असणार नाही. 
आणि तो त्याचे बाभाडे वाभाडे काढील व तो त्याला 
अविश्वासू लोकांबरोबर ठेवील. “ज्या नोकराला 











पैसे द्या. जुन्या न होणाऱ्या व स्वर्गातही न संपणाऱ्या 
अशा थेल्या स्वत:साठी करा. जेथे चोर जाऊ शकणार 








आपल्या मालकाची इच्छा माहीत असते ब जो तयार 
राहत नाही, किंबा जो आपल्या मालकाच्या इच्छेप्रमाणे 





नाही ब कसरही त्याचा नाश करू शकणार नाही. 


करीत नाही, त्या नोकराला खूप मार मिळेल. *&परंतु 








अकारण जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही 
लागेल. 


सदैव तयार असा 
(मत्तय24.45-51) 


कसलाही वाईट हेतू न बाळगता मालकाला न 
आवडणारे जर त्याने केले असेल तर त्याला कमी 

> ज्या 'पष्कळ लि ळय 
मार बसेल. ज्या कोणाला पु दिले आहे 
त्याच्याकडून पुष्कळाची अपेक्षा केली जाईल. 
ज्यांच्याजबळ जास्त ठेवले आहे त्यांच्याकडून जास्त 




















“तुमच्या कंबरा बांधलेल्या आणि दिवे लागलेले 
असू द्या. लग्नाच्या मेजवानीवरून त्यांचा मालक 
परत येईल अशी वाट पाहणाऱ्या लोकांसारखे व्हा. 
यासाठी की जेव्हा तो येतो व ठोठावतो तेव्हा 
त्याच्यासाठी ते ताबडतोब दार उघडतील. धन्य ते 








मागितले जाईल.” 


'लोक येशूविषयी सहमत होणार नाहीत 


(मत्तय 70:34-36) 
*मी पृथ्वीवर आग लावण्यास आलो आहे. 





नोकर जे त्यांचा मालक परत आल्यावर त्याला 


मला असे वाटते की ती अगोदरच पेटली असती तर 





जागे ब तयारीत असलेले आढळतील. मी तुम्हांला 


किती बरे झाले असेत. "माझ्याकडे बाप्तिस्मा आहे 








खरे सांगतो, तो स्वत: त्यांची सेवा करण्यासाठी कंबर 


वब तो मला घ्यावयाचा आहे. आणि तो होईपर्यंत मी 





कसेल, त्यांना मेजावर बसायला सांगून त्यांची सेवा 
करील. *तो मध्यरात्री येवो अगर त्यानंतर येवो. 





किती अस्वस्थ आहे! “तुम्हांला असे वाटते का की 
मी पृथ्वीवर शांतता प्रस्थापित करण्यास आलो आहे? 








> व. ष्ट 
जर ते त्याला असे तयारीत आढळतील तर ते धन्य. 
ञ्र्यरं क जर "च्या 
तु याविषयी खात्री बाळगा; जर घर 
मालकाला चोर केव्हा येणार हे माहीत असते तर 


नाही, मी तुम्हांला सांगतो मी तुमच्यात फूट 
'पाडण्यासाठी आलो आहे. मी असे म्हणतो कारण 
आतापासून घरातील पाच जणात एकमेकाविरुद्ध फूट 





त्याचे घर त्याने फोडू दिले नसते. “"तुम्हीही तयार 
असा कारण तुम्ही अपेक्षा करणार नाही अशा 
'कोणत्याही क्षणी मनुष्याचा पुत्र येईल.” 








विश्‍वासूनोकर कोण आहे 

मग पेत्र म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही ही बोधकथा 
आम्हांलाच सांगत आहात की सर्वांना?” 

*_तेव्हा प्रभु म्हणाला, “असा कोण शहाणा व 
विश्‍वासू कारभारी आहे की, ज्याला प्रभु त्याच्या 
नोकरांना त्यांचे धान्य योग्य वेळी देण्यासाठी त्याची 
नेमणूक करील? *"त्याचा मालक येईल त्यावेळी 
असे करताना जो नोकर आढळेल तो धन्य. “मी 























पडेल. तिघे दोघांविरुद्ध व दोघे तिघांविरुद्ध अशी 

फूट पडेल. 

> त्यांच्यात पित्याविरुद्ध मुलगा व मुलाविरुद्ध 

पिता अशी फूट पडेल, आईविरुद्ध मुलगी 

व मुलीविरुद्ध आई अशी फूट पडेल, 

सासूविरुद्ध सून व सुनेविरुद्ध सासू अशी 
त्यांच्यात फूट पडेल.” 











समय ओळखणे 
(मत्तग716:2-3) 
$तो लोकसमुदायाला म्हणाला, “तुम्ही जेव्हा 
'पश्‍चिमेकडन वर य, 
डून ढग येताना पाहता तेव्हा तुम्ही लगेच 











तुम्हांला खरे सांगतो, मालक त्या नोकराला त्याच्या 
सर्व मालमत्तेवर अधिकारी म्हणून नेमील. “पण 
जर तो नोकर मनात म्हणतो, 'माझा मालक येण्यास 
फार विलंब लावतो.' व तो त्याच्या स्त्री ब पुरुष 
नोकरांना मारहाण करतो व खाण्यापिण्यास सुरुवात 











म्हणता की, 'पाऊस पडेल' आणि तेच घडते. जेव्हा 
दक्षिणेकडचा वारा वाहतो, तेव्हा तुम्ही म्हणता 'उकाडा 
होईल' आणि तसे घडते. * अहो डढोंग्यांनो! तुम्ही 
पृथ्वीवरील ब आकाशातील स्थित्यंतरे पाहून 
अनुमान काढता, पण सध्याच्या काळाचा अर्थ तुम्हाला 














करतो. *ज्या दिवसाची तो बाट पाहत नाही त्या 


'का काढता येत नाही? 


लूक 12:57-13:21 


तुमच्या समस्या सोडवा 
(मत्तव5:25-26) 
57“आणि काय योग्य आहे हे तुमचे तुम्ही स्वत:च 
का ठरवीत नाही? तुम्ही तुमच्या वाद्याबरोबर 





96 


येशूएका स्त्रीला शब्बाथ दिवशी बरे करतो 


10शब्बाथ दिवशी येशू एका सभास्थानात 

शिकवीत होता. !'तेथे एक स्त्री होती. तिला अशुद्ध 
ळर व च रक क कह. हड होते 

आत्म्याने अठरा वर्षे पांगळे केले होते. ती कुबडी 








न्यायालयात जात असता वाटेतच त्यांच्याशी समेट 





होती ब तिला सरळ उभे राहता येत नव्हते. 'ट्येशूने 





करा नाही तर तो तुम्हांला न्यायाधीशासमोर नेईल , 


तिला पाहिले, त्याने तिळा बोलावले आणि तो तिला 








आणि न्यायाधीश तुम्हांला दंडाधिकाऱ्याच्या स्वाधीन 
करील. आणि अधिकारी तुम्हांला तुरुंगात टाकोल. 
शमी तुम्हांला सांगतो, तुम्ही पै न पै देईपर्यंत तेथून 
बाहेर पडू शकणार नाही.” 


तुमची अंत:करणे बदला 











म्हणाला, “बाई, तुझ्या आजारापासून तू मुक्त झाली 
आहेस!” 








13नतर > कळ प क कक री क. 

नंतर त्याने आपले हात तिच्यावर ठेवले आणि 
ती तत्काळ सरळ झाली. आणि ती देवाची स्तुति 
करू लागली. !*नंतर सभास्थानाचा अधिकारी 














रागावला, कारण येशूने शब्बाथ दिवशी तिला बरे 





। त्यावेळी तेथे काही लोक उपस्थित होते. त्यांनी 
येशूला गालीलातील त्या लोकांविषयी 
सांगितले, ज्यांचे रक्त पिलाताने* आधीच असलेल्या 





कट मक होते. लोकांना “काम 
केले होते. तो लोकांना म्हणाला, “काम करण्यासाठी 
सहा दिवस आहेत म्हणून या सहा दिवसांमध्ये या व 





यज्ञपशंच्या रक्तात मिसळले होते. “त्याने त्यांना उत्तर 
दिले, “तुम्हांला वाटते का की, ह्या गालीलकरांनी 








बरे व्हा. पण शब्बाथ दिवशी येऊन बरे होऊ नका.” 





जे भोगले त्यावरून ते इतर गालीलकरांपेक्षा जास्त 


वयेशूने त्याला उत्तर दिले, आणि म्हणाला, 





पापी होते? *नाही, मी तुम्हांस सांगतो, जर तुम्ही 
पश्‍चात्ताप केला नाही तर ते जसे मेले तसे तुम्हीही 
मराल. “किंबा त्या अठरा जणांचे काय? ज्यांच्यावर 
शिलोहाचा बुरूज पडला व ते मारले गे? तुम्हांला 

















वाटते का की, यरुशलेम येथे राहणाऱ्या सर्व 





“ढोंग्यांनो, तुम्हांपैकी प्रत्येक जण त्याच्या बेलाला वा 
गाढवाला शब्बाथ दिवशी त्याच्या ठिकाणाहन सोडन 
'पाणी पाजायला घेऊन जात नाही का? ही तर 
अब्राहामाची कन्या आहे. सैतानाने हिला अठरा वर्षे 
बांधून ठेवले होते. ज्या बंधनात ती होती त्यापासून 




















लोकांपेक्षा ते अधिक दोषी होते? “नाही, मी तुम्हांला 
सांगतो जर तुम्ही पश्‍चात्ताप केला नाही तर तुम्ही 
सर्व जण त्यांच्यासारखे मराल.” 








निरुपयोगी झाड 

“नंतर त्याने ही बोधकथा सांगितली, “एका 

> > अजिराचे कयी ण होते 
माणसाने त्याच्या बागेत अंजिराचे झाड लावले होते, 
त्यावर फळ असेल म्हणून तो पाहावयास आला 
परंतु त्याला काहीही आढळले नाही. "म्हणून तो 
माळ्याला म्हणाला, “पाहा, या अंजिराच्या झाडावर 
'फळ पाहण्यासाठी मी गेल्या तीन वर्षांपासून येत आहे, 











तिला शब्बाथ दिवशी सोडविणे चक होते काय? 
स्तो असे म्हणाल्यावर जे त्याचा विरोध करीत होते 
त्यांना लाज वाटली व त्याने ज्या अद्‌भुत गोष्टी 
केल्या होत्या त्यामुळे सगळा समुदाय आनंद करू 
लागला. 














देवाचे राज्य कशासारखे आहे? 
(मत्तय 13:31-33, यार्क4:30-32) 
1&मग तो म्हणाला, “देवाचे राज्य कशासारखे 
आहे? आणि मी त्याची कशाबरोबर तुलना करू? 


श्देबाचे राज्य एका मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. तो 








परंतु मला त्यावर काहीही आढळले नाही. तेव्हा ते 





मोहरीचा दाणा एका मनुष्याने घेतला ब आपल्या 





तोडून टाक. त्याचा उगीच भुईला भार कशाला?' 
हमाळयाने क दिले पमालक वर्षासाठी क 
माळ्याने उत्तर दिले, 'मालक, या एका वर्षासाठी ते 
राह द्या. मग मी त्याच्याभोबती खणून त्याला खत 
घालीन. *मग येत्या वर्षात फळ आले तर छानच! 
जर आले नाही तर मग आपण ते तोडून टाकावे. 

















'पिलात पंतय पिलात हा रोमी राज्यापाल होता. तो यहुदायाचा 
इ.स. 26 ते 36 पर्यंत राज्यपाल होता. 


22 कोळ. जी > 
बागेत लावला, तो वाढला आणि त्याचे झाड झाले. 
आकाशातील पाखरांनी त्याच्या फांद्यांवर घरटी 
बांधली.” 








2१तो पुन्हा म्हणाला, “मी देवाच्या राज्याची तुलना 
कोणाबरोबर करू? ते खमिरासारखे आहे. एका 
स्त्रीने तीन मापे पिठात खमिर मिसळले आणि ते 
सर्व खमिरामुळे फुगले.' 





97 


अरूंददरवाजा 
(यसत्तव7:13-14: 21.23) 


लक 13:22-14:11 





पिलांना आपल्या पंखाखाली एकवटते तसे तुम्हा 
लोकांना एकवटण्याची माझी इच्छा होती, पण तुमची 





/श्येश गावागावांतन आणि खेड्यापाड्यांतन जात 
असता व यरुशलेमाच्या दिशेने वाटचाल करीत असता 
तो लोकांना शिकवीत होता. कोणीतरी त्याला 





तशी इच्छा नव्हती. पाहा, देवाने तुमच्या घराचा 

अन्य कडे रि सांगतो. “देवाच्या र 
त्याग केला आहे. मी तुम्हांला , देवाच्या नावाने 
येणारा धन्यबादित असो'* असे म्हणण्याची वेळ 








विचारल, “प्रभु, फक्त थोड्या लोकांचेच तारण होईल 
का?” 
तो त्यांना म्हणाला, ““अरूंद दरवाजाने आत 
जाण्याचा प्रयत्न करा, कारण मी तुम्हांला सांगतो 
की, पुष्कळ जण आत येण्याचा प्रयत्न करतील, पण 
ग > 2$जेव्हा 
त्यांना ते शक्‍य होणार नाही. “जेव्हा घराचा मालक 











येईपर्यंत तुम्ही मला पाहणार नाही.'* 


शब्बाथदिवशी रोग बरे करणे योग्य आहे काय? 
| 4 एका शब्बाथ दिवशी तो प्रमुख परूश्यांपैकी 
एकाच्या घरी जेवाबयास गेला, तेव्हा तेथे 
असणारे लोक येशूबर बारकाईने नजर ठेवीत होते. 





उठून दार बंद करील, तेव्हा तुम्ही बाहेर उभे राहाल 
व दार ठोठवाल. आणि म्हणाल, 'प्रभु, आम्हांसाठी 





2 री जलोदर न्य 
आणि तेथे त्याच्यासमोर जलोदर झालेला एक मनुष्य 
होता. येशूने नियमशास्त्राच्या शिक्षकांना व परूश्यांना 








दार उघडा!' परंतु तो तुम्हांला उत्तर देईल, 'तुम्ही 


विचारले, “शब्बाथ दिवशी बरे करणे नियमशास्त्राला 





कोठून आलात हे मला माहीत नाही.' *“नंतर तुम्ही 
म्हणाल, 'आम्ही तुमच्याबरोबर जेवलो, आम्ही 





धरून आहे की कसे?” *पण ते गप्प राहिले. तेव्हा 
येशूने त्या आजारी माणसाला धरून त्याला बरे केले 











तुमच्याबरोबर प्यालो, आमच्या रस्त्यावर तुम्ही 
शिक्षण दिले!' 


ब त्याला पाठवून दिले. मग तो त्यांना म्हणाला 
'जर तुमच्यापैकी एखाद्याला एक मुलगा किंबा एक 





“आणि तो तुम्हांला म्हणेल, “तुम्ही कोठून 


बैल आहे वब तो विहीरीत पडला, तर शब्बाथ दिवशी 





आलात हे मला माहीत नाही, जे तुम्ही दुष्टपणा 

क य जा १ शभ्ते च डा 
करता ते सर्व माझ्यापासून निघून जा.' *तेथे रडणे 
व दात खाणे चाल, तेव्हा तुम्ही अब्राहामाला, आणि 
इसहाकाला आणि याकोबाला आणि सर्व संदेष्ट्यांना 
देवाच्या राज्यामध्ये पाहाल , पण तुम्ही स्वत: मात्र 

















तुम्ही त्याला ताबडतोब बाहेर काढणार नाही काय?” 
आणि ह्या प्रश्नाला उत्तर देणे त्यांना जमले नाही. 





स्वत:ला महत्त्व देऊ नका 
ग्मग त्याने पाहुण्यांना एक बोधकथा सांगितली, 





9. १. > कर पि करी 29 क्र 
बाहेर फेकलेले असाल. *आणि लोक पूर्वेकडून, 
'पश्‍चिमेकडून, उत्तरेकडून व दक्षिणेकडून येतील व 
देवाच्या राज्यात मेजासभोबती आपापल्या जागेवर 








डळ र पाहिले चह. १ त्यांच्यासाठी 
कारण त्याने पाहिले की, ते त्यांच्यासाठी मानाच्या 
जागा शोधीत होते. तो त्यांना म्हणाला, “जेव्हा एखादा 
तुम्हांला लग्नाच्या मेजबानीला आमंत्रित करील, 











बसतील १लक्षात ठेवा की, जे शेवटचे आहेत ते 


तेव्हा मानाच्या आसनावर बसू नका. कारण 








'पहिले होतील, ब जे पहिले आहेत ते शेबटचे होतील.” 


येशूयरुशलेमामध्ये मरण पावेल 


(मत्तग23.27-39) 





तुमच्यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या माणसाला त्याने 
कदाचित आमंत्रण दिले असेल. *मग ज्याने तुम्हा 
दोघांना आमंत्रित केले आहे तो येईल, आणि तुम्हांला 
म्हणेल, 'या माणसाला तुझी जागा दे.' मग खजील 











अत्यावेळी काही परूशी येशूकडे आले. आणि ते 





होऊन तुम्हांला खालच्या जागी बसावे लागेल. "पण 





त्याला म्हणाले, “येथून निघा व दुसरीकडे कुठे तरी 


जा हेरोद ळे हे.”3थ्येश 
, कारण हेरोद तुम्हांला ठार मारणार आहे." येशू 


जेव्हा तुम्हांला आमंत्रित केलेले असेल, तेव्हा जा 
आणि अगदी खालच्या (शेवटच्या) जागी जाऊन बसा. 





त्यांना म्हणाला, “जा आणि त्या कोल्ह्याला सांगा, 


यासाठी की, जेव्हा यजमान येईल, तेव्हा तो तुम्हांला 








'ऐक, मी लोकांतून भुते काढीन, आज व उद्या रोग 
बरे करीन आणि तिसऱ्या दिवशी माझे काम संपवीन.' 








म्हणेल, 'मित्रा, वरच्या आसनावर येऊन बैस.' तेव्हा 
तुझ्या पाहुण्यांसमोर तुझा मान होईल. '४्कारण जो 





3तरीही आज, उद्या आणि परवा मला पुढे गेले 





कोणी स्वत:ला उच्च करितो त्याला लीन केले जाईल 





'पाहिजे कारण संदेष्टयांने यरुशलेमाबाहेर मरणे ह्याचा 


ब जो स्वत:ला लीन करील त्याला उच्च केले 





विचार करणे चूक आहे. ४*'यरुशलेमे, यरुशलेमे, 
जी तू संदेष्टयांना मारतेस व देवाने पाठविलेल्यांवर 
दगडमार करतेस! कितीतरी वेळा कोंबडी जशी 








जाईल.” 





देवाच्या ... असो स्तोत्र. 118:26 


लूक 14:12-15:4 
तुम्हांला बक्षीस दिले जाईल 


72मग ज्याने आमंत्रण दिले होते त्याला तो म्हणाला 
तू जेव्हा दुपारी किंबा संध्याकाळी भोजनास 
बोलावशील तेव्हा तुझ्या मित्रांना, भावांना, किंबा 
तुझ्या नातेवाईकांना वा श्रीमंत शेजाऱ्यांना बोलाव 
नको, कारण तेही तुला परत आमंत्रण देतील व 
अशा रीतीने तुझ्या आमंत्रणाची परतफेड केली जाईल. 
1उपण जेव्हा तू मेजवानी देशील, तेव्हा गरीब, लंगडे, 
पांगळे, आंधळे यांना आमंत्रण दे. !4आणि तुला 
आशीर्वाद मिळतील, कारण तुझी परतफेड 
करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही असणार नाही. 
कारण नीतीमानांच्या पुनरुत्थानाच्या वेळी तुझी 


परतफेड होईल.” 
मोठ्या मेजवबानीविषयीची गोष्ट 


(मत्तय22-1-70) 


























98 


प्रथम तुम्ही योजना आखा 
(मत्तय 10:37-38) 

25मोठ्या संख्येने लोक येशबरोबर चालत होते 
तो त्यांच्याकडे बळाला व म्हणाला, *““जर कोणी 
माझ्याकडे येतो आणि आपले वडील, आई, पत्नी, 
मुल, भाऊ, बहिणी एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या 
जिवाचासुद्धा द्वेष करीत नाही, तर तो माझा शिष्य 
होऊ शकत नाही. जो कोणी स्वत:चा वधस्तंभ 
घेऊन माझ्यामागे येणार नाही, तो माझा शिष्य होऊ 
शकणार नाही. *जर तुम्हांपैकी कोणाला बुरूज 
बांधायचा असेल तर तो अगोदर बसून खर्चाचा अंदाज 
करून तो पूर्ण करावयास त्याच्याजवळ पुरेसे आहे 
'की नाही हे पाहणार नाही काय? “नाहीतर कदाचित 
तो पाया घालील आणि पूर्ण करू शकणार नाही. 
आणि जे पाहणारे आहेत ते त्याची थट्टा करतील 





























15आता जेव्हा मेजाभोबती बसलेल्यांपैकी एकाने 


आणि म्हणतील, “या मनुष्याने बांधण्यास सुरूवात 





कर ० र. कर “देवाच्या 
हे ऐकले, तेव्हा तो येशूला म्हणाला, “देवाच्या राज्यात 
जेवतो, तो प्रत्येक जण धन्य!” 


केली पण पूर्ण करू शकला नाही!' 
अ“क्रिवा एक राजा दुसऱ्या राजाबरोबर लढाई 





1€मग येशू त्याला म्हणाला, “एक मनुष्य एका 





करण्यास निघाला, तर तो अगोदर बसून याचा विचार 





मोठ्या मेजवानीची तयारी करीत होता. त्याने पुष्कळ 


करणार नाही का को, त्याच्या दहा हजार मनुष्यांनिशी 





लोकांना आमंत्रण दिले. !”भोजनाच्या वेळी ज्यांना 
आमंत्रण दिले होते त्यांना 'या, कारण सर्व तयार 


त्याच्या शत्रूशी, जो बीस हजार सैन्यानिशी चालून 
येत आहे, त्याला मुकाबला करता येणे शक्‍य आहे 





आहे' हे सांगण्यासाठी नोकराला पाठविले. !*ते 


काय? जर तो त्याला तोंड देऊ शकणार नसेल, 





सर्वजण सबब सांगू लागले. पहिला त्याला म्हणाला गि 


तर त्याचा शत्र द्र अंतरावर असतानाच तो शिष्टमंडळ 





“मी शेत विकत घेतले आहे आणि मला जाऊन ते 
पाहिले पाहिजे. कृपा करून मला क्षमा कर.' *दुसरा 











पाठवून शांततेसाठी तहअटींची ब्रिचारणा करील 
33त्याच प्रकारे तुमच्यापैकी जो कोणी सर्वस्वाचा त्याग 











म्हणाला, 'मी बेलाच्या पाच जोड्या विकत घेतल्या 
आहोत व त्या कशा आहेत हे बघण्यासाठी मी चाललो 
आहे. कृपा करून मला क्षमा कर.' "आणखी तिसरा 
म्हणाला, 'मी लग्न केले आहे, व त्यामुळे मी येऊ 
शकणार नाही.' “म्हणून जेव्हा तो नोकर परत 











करीत नाही त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही. 


तुमचा प्रभाव गमावू नका 
(मत्तग5:13; यार्क 9:50) 
3$“मीठ चांगले आहे. पण मिठाची जर चव गेली, 





आला, तेव्हा त्याने आपल्या मालकाला या गोष्टी 


> येईल ञ््ते  ा 
तर त्याला खारटपणा कशान येईल? १ "त पूणपण 











सांगितल्या. मग घराचा मालक रागावला आणि 
नोकराला म्हणाला, 'लवकर बाहेर रस्त्यावर आणि 
नगरातल्या गल्ल्यांमध्ये जा ब गरीब, आंधळे, 
असहाय्य, लंगडे यांना घेऊन इकडे ये!' “नोकर 
म्हणाला, 'आपल्या आज्ञेप्रमाणे केले आहे. आणि 
तरीही जागा आहे.' मालक नोकराला म्हणाला, 
'रस्त्याबर जा, कुंपणाजबळ जा आणि तेथे असलेल्या 


व 


लोकांना आग्रहाने आत येण्यास सांग म्हणजे माझे 




















निरुपयोगी ठरेल ब लोक ते फेकून देतील 
'ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको! 





स्वर्गातील आनंद 

(मत्तय 76-72-14) 
की ८. ली. र, 
] 5 सर्व पापी लोक त्याचे ऐकायला त्याच्याकडे 
दर होते श्तेव्हा केळ. खे नियमशास्त्राचे 
येत होते. “तेव्हा परूशी ब नियमशास्त्राचे 
शिक्षक कुरकूर करू लागले. ते म्हणू लागले, “हा 














घर भरून जाईल. “कारण मी तुम्हांस सांगतो की, 
त्या आमंत्रित केलेल्या कोणालाही माझ्या 
मेजबानीतली १११ 
मेजवबानीतली चव पाहायला मिळणार नाही. 














पाप्यांचे स्वागत करतो आणि त्यांच्याबरोबर जेवतो!" 
3अमग येशने त्यांना ही गोष्ट सांगितली. ““जर 
तुमच्यापैकी कोणा एकाजवळ शंभर मेंढरे असून 





99 


ल्क 15:5-16:1 





त्यातील एक हरवले, तर तो नव्याण्णव रानांत सोडून 





तो दूर असतानाच पित्याने त्याला पाहिले आणि त्याला 





हरवलेल्या मेंढरामागे ते सापडेपर्यंत जाणार नाही 


त्याचा कळवळा आला. वडील पळत गेले आणि 





'काय? आणि जेव्हा त्याला ते सापडते तेव्हा तो 
आनंदाने ते खांद्यांवर घेतो. ५आणि घरी येतो, तेव्हा 
मित्रांना आणि शेजाऱ्यांना एकत्र करून म्हणतो, 
“माझ्याबरोबर आनंद करा कारण माझे हरवलेले 


भ्र 


त्याच्या गळ्यात पडले आणि त्याचे मुके घेतले. 


मुलगा परततो 
2“मुलगा त्यांना म्हणाला, 'बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध 





च व १7. * सांगतो ट्ट 
मेंढरू सापडले आहे.' "मी तुम्हांस , त्याचप्रमाणे 
ज्यांना पश्‍चात्तापाची गरज नाही अशा नव्याण्णव 

















व तुमच्याविरुद्ध पाप केले आहे. तुमचा मुलगा म्हणवून 
घेण्यास मी योग्य नाही.' “परंतु बडील आपल्या 








नीतिमानांपेक्षा पश्‍चात्ताप करणाऱ्या एका पाप्याबद्दल 
स्वर्गात अधिक आनंद होईल. 

**समजा एका बाईजवळ चांदीची दहा नाणी 
आहेत. जर तिचे एक नाणे हरवतले तर ती दिवा 
लावून घर झाडून ते मिळेपर्यंत काळजीपूर्वक शोधणार 
नाही काय? *आणि जेव्हा तिला ते नाणे सापडते 
तेव्हा ती मैत्रिणींना आणि शेजाऱ्यांना बोलाविते आणि 
म्हणते, 'माझ्याबरोबर आनंद करा कारण माझे 


हरवलेले नाणे सापडले आहे.' "त्याचप्रमाणे पश्‍चात्ताप 


























नोकरांस म्हणाले, “त्वरा करा, चांगला झगा आणून 
त्याला घाला. त्याच्या हातात अंगठी आणि पायात 
जोडे घाला. आणि पुष्ट वासरू आणून कापा, आपण 
खाऊ आणि आनंद करू! कारण हा माझा मुलगा 
री जिवंत क. 

मेला होता पण जिवंत झाला आहे! तो हरवला होता. 
'पण आता सापडला आहे. ' व ते आनंद करू लागले. 








मोठा मुलगा येतो 


25“त्याचा मोठा मुलगा शेतात होता. तो घराकडे 





करणाऱ्या एका पाप्याबहल देवाच्या दूतासमोर आनंद 
होतो हे मी तुम्हांस सांगतो.” 


घर सोडून गेलेला मुलगा 
'मग येश म्हणाला, “एका मनुष्याला दोन मुलगे 





निघाला. जेव्हा तो घराजबळ आला, तेव्हा त्याने 
गायनवादन वब नाचण्याचा आवाज ऐकला. “त्याने 
एका नोकराला बोलावून किचारले, 'हे सर्ब काय 
चालले आहे?' “तो नोकर त्याला म्हणाला, 'तुमचा 
भाऊ आला आहे. तो सुखरूप आला म्हणून तुमच्या 


त कें 











होते. !“त्यापैक्री धाकटा म्हणाला, 'बाबा, मालमत्तेचा 
माझा वाटा मला द्या. आणि वडिलांनी आपली संपत्ती 


वडिलांनी पुष्ट वासरू कापले आहे. 
मोठा मुलगा रागावला त्याला आत जाण्याची 








दोघा मुलांमध्ये विभागली. !3नंतर फार दिवस झाले 


इच्छा होईना. तेव्हा वडिलांनी येऊन त्याची समजूत 








नाहीत तोच धाकट्या मुलाने आपले सर्व गोळा केले 
आणि तो दरदेशी निघून गेला. तेथे त्याने सर्व संपत्ती 





काढली. परंतु त्याने वडिलांना उत्तर दिले, 'पाहा, 
इतकी वर्षे मी तुमची सेवा केली आहे ब कधीही 











चैनीचे जीबन जगन उधळन टाकली. !*त्याने सर्व 


तुमची आज्ञा मोडली नाही! मित्रांबरोबर आनंद 





'पॅस॑ खच कल्यावर, त्या दशात भयकर दुष्काळ 





करण्यासाठी तुम्ही मला कधी बकरीसुद्धा दिली नाही. 





पडला व त्याला गरज भासू लागली. '*मग तो गेला 





3०ज्याने तुमची सर्व संपत्ती वेश्यांसाठी उधळली तो 





आणि त्या देशातील एका नागरिकाजवबळ नोकरी 


तुमचा मुलगा परत आला तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी 





करू लागला. त्या नागरिकाने त्याला डुकरे 
चारावयास पाठविले. !"तेव्हा डुकरे खातात त्या शेंगा 
तरी खाव्यात अशी त्याला इच्छा होई, पण कोणी 








पुष्ट वासरू कापले! वडील त्याला म्हणाले, 'माझ्या 

नेहमीच आ जे न 
मुला, तू माझ्याबरोबर आहेस आणि जे माझे 
आहे ते सर्व तुझे आहे. आपण आनंद आणि उत्सव 





त्याला काहीही दिले नाही. '"नंतर तो शुद्धीबर आला 


केला पाहिजे कारण हा तुझा भाऊ मेला होता तो 





आणि म्हणाला, 'माझ्या पित्याच्या घरी किती तरी 
सजरांनां रि न. ब ण करीर 

जुरांना पुरून उरेल इतके अन्न आहे आणि येथे मी 

भुकेने मरतो आहे! !*मी उठून आपल्या वडिलांकडे 

जाईन आणि त्यांना म्हणेन, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध 

(देवाविरुद्ध) आणि तुमच्याविरुद्ध पाप केले आहे. 

1४तमचा मलगा घेण्यास मी योग्य नाही 
तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्यास य नाही. 

















जिवंत झाला आहे. तो हरवला होता, तो सापडला 
र १११ 
आहे. 


खरीसंप्तती 
र शिष्यांना क “एक श्रीमत 
| येशू त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, “एक श्रीमंत 
मनुष्य होता. त्याचा एक कारभारी होता. 'हा 











मला आपल्या रोजंदारीवरील मजुरांसारखे ठेवा.' 
20मग पित्याकडे क 
मग तो उठला आणि आपल्या पित्याकडे गेला. 


कारभारी तुमचे पैसे उधळतो,' असे त्या श्रीमंत 
माणसाला सांगण्यात आले . 


लूक 16:2-25 





“म्हणून त्या श्रीमंत मनुष्याने कारभाऱ्याला आत 
बोलावले आणि म्हणाला, 'हे मी तुझ्याविषयी काय 
ऐकत आहे? तुझ्या कारभाराचा हिशेब दे, कारण 
यापुढे कारभारी म्हणून तुला राहता येणार नाही.' 





100 


देवाचे नियमशास्त्र बदलणे शक्‍य नाही 
(मत्तय 77.72-13) 
14मग जे परुशी धनलोभी होते, त्यांनी हे सर्व 
ऐकले व त्यांनी त्याचा उपहास केला. तो त्यांना 








3“तेव्हा कारभारी स्वत:शी म्हणाला, 'मी काय 


म्हणाला, “तुम्ही स्वतःला लोकांसमोर नीतिमान 





करू? माझे मालक माझे कारभाऱ्याचे काम काढून 


म्हणून मिरवता दाखविता, पण देव तुमची अंतःकरणे 





व ल की कष्ट 
घत आहत. शतात कष्ट करण्याइतका मी बळकट 


ओळखतो. जे लोकांना महत्त्वाचे वाटते ते देवाच्या 





नाही ब भीक मागण्याची मला लाज वाटते. “मी 
काय करावे हे मला माहीत आहे. यासाठी की जेव्हा 


दृष्टीने टाकावू आहे. 
16“नियमशास्त्र व संदेष्टे योहानार्फत होते, 








मला कारभाऱ्याच्या कामावरून काढून टाकतील, 
लोक मला त्यांच्या घरांमध्ये घेतील .' 





तेव्हापासून देवाच्या राज्याची सुवार्ता गाजविली जात 
आहे. व प्रत्येक जण त्यात घुसण्याचा जोरदार प्रयत्न 








$*मग त्याने त्याच्या मालकाच्या प्रत्येक 
कर्जदाराला चह बोलावले 
कर्जदाराला बोलावले. पहिल्याला तो म्हणाला, 
माझ्या मालकाचे किती देणे लागतोस?' 











ष्तो वचार हजार लीटर जैतन म १ 

तो म्हणाला, 'चार हजार लीटर जेतून तेल. 

मग तो त्याला म्हणाला, 'तुझा पावती घे बघू. खाली 
बस आणि लवकर त्यावर दोन हजार लीटर लिही.' 








करीत आहे. !/एकवेळ आकाश व पृथ्वी नाहीशी 





“तू होणे शक्‍य होईल पण नियमशास्त्राचा एक काना 


मात्राही नाहीसा होणार नाही. 


घटस्फोट आणि पुनर्विवाह 
7$जो कोणी आपल्या पत्नीस सूटपत्र देतो व 
दुसरीबरोबर लग्न करतो तो व्यभिचार करतो आणि 











7“मग दुसऱ्याला तो म्हणाला, 'आणि तुझे किती 





जो कोणी एखाद्या स्त्रीशी- जिला तिच्या पतीने 








देणे आहे?' तो म्हणाला, 'तीस हजार किलो गह.' तो 
त्याला म्हणाला, 'तुझा हिशेबाची पावती घे ब त्यावर 
'पंचबीस हजार किलो लिही. 
8 मालकाने डर अप्रामाणिक 
आणि मालकाने त्या अप्रामाणिक कारभाऱ्याची 
डे केली चती 

प्रशंसा केली. कारण तो धूर्तपणे बागला होता. या 
जगाचे पुत्र त्यांच्यासारख्यांशी वागताना प्रकाशाच्या 
प॒त्रांपेक्षा अधिक धर्ततेने वागतात 














टाकलेले आहे तिच्याशी लग्न करतो तो व्यभिचार 
करतो.” 


श्रीमंत मनुष्य बलाजार 
19“एक मनुष्य होता. तो श्रीमंत होता. तो जांभळी 
आणि तलम वस्त्रे घालीत असे. प्रत्येक दिवस तो 
ऐषारामात घालवीत असे. 2०"त्याच्या फाटकाजवळ 





9मी तुम्हांस सांगतो, तुमच्यासाठी तुमच्या ऐहिक 
संपत्तीने मित्र मिळवा. यासाठी की, जेव्हा ते संपेल 





लाजार नावाचा एक गरीब मनुष्य पडून होता. त्याच्या 
अंगावर फोड भरलेले होते. “त्या श्रीमंत मनुष्याच्या 











तेव्हा ते तुमचे अनंतकाळच्या घरात स्वागत करतील. 
1९्ज्या कोणावर थोडा विश्‍वास ठेवणे शक्य आहे 
त्याच्यावर जास्त विश्‍वास ठेवला जाण्याची शक्यता 
आहे. व जो कोणी थोडक्याविषयी अविश्वासू आहे 
तो अधिकाविषयीसुद्धा अविश्‍वास आहे 
॥॥“म्हणून जर तुम्ही ऐहिक संपत्तीनिषयी विश्वासू 
नाही, तर मग खऱ्या संपत्तीविषयी तुमच्यावर कोण 
विश्‍वास ठेवील? 
12“जे दुसऱ्याचे आहे त्याविषयी तुम्ही विश्‍वासू 
नसाल तर जे तुमचे आहे ते तुम्हांस कोण देईल?” 
13कोणत्याही नोकराला दोन मालकांची सेवा 














प्रम 








टेबलावरून खाली पडलेले असेल ते खाण्याची तो 
आतुरतेने वाट पाही. कुत्रीदेखील येऊन त्याचे फोड 
चाटीत असत. मग असे झाले की, तो गरीब मनुष्य 
मरण पावला, व देवदूतांनी त्याला अब्राहामाच्या 
उराशी नेऊन ठेवले. नंतर श्रीमंत मनुष्यही मरण 
पावला व त्याला पुरले गेले. आणि अधोलोकात, 
जेथे तो (श्रीमंत मनुष्य) यातना भोगीत होता, तेथून 
त्याने वर पाहिले, व दूरबर असलेल्या अब्राहामाला 
पाहिले आणि लाजाराला त्याच्या शेजारी पाहिले , 
24तो मोठ्याने ओरडला, “पित्या अब्राहामा, माझ्यावर 
दया कर आणि लाजाराला पाठव, यासाठी की तो 
































करता येत नाही. एकाचा तो द्वेष करील व दुसऱ्यावर 
तो प्रेम करील किंवा एकाशी तो प्रामाणिक राहील 
व दुसऱ्याला तुच्छ मानील. तुम्ही एकाच वेळी देवाची 
व पैशाची सेवा करू शकणार नाही.” 





बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून माझी जीभ थंड करील, 
कारण या अग्नीत मी भयंकर वेदना सहन करीत 
आहे.!” परंतु अब्राहाम म्हणाला, “माझ्या मुला, 
लक्षात ठेव की तुझ्या जीवनात जशा तुला चांगल्या 





101 





गोष्टी मिळाल्या, तशा लाजाराला वाईट गोष्टी 


लूक 16:26-17:22 





ळी जेवायला ७ म य &उलट 
ये आणि जेवायला बैस” असे म्हणाल का? *४उलट 





मिळाल्या. पण आता येथे तो समाधानात आहे व तू 


तुम्ही असे म्हणणार नाही का, 'माझे भोजन तयार 





दुःखात आहेस. *““आणि या सगव्व्याशिवाय, तुमच्या 


कर. आणि कामाचे कपडे घालून माझे खाणेपिणे 





ब आमच्यामध्ये एक मोठी दरी ठेवलेली आहे, यासाठी 
की, येथून तुमच्याकडे ज्यांना जायचे आहे त्यांना 








चालू असताना माझी सेवा कर. त्यानंतर तू खाऊ 
पिऊ शकतोस? *ज्या गोष्टी करण्याबद्दल तुम्ही 








जाता येऊ नये ब तुमच्याकडन कोणालाही 
आमच्याकडे येता येऊ नये.' “तो श्रीमंत मनुष्य 
म्हणाला, 'मग तुला मी विनंति करतो की पित्या, 
लाजाराला माझ्या पित्याच्या घरी पाठव, /*कारण 
मला पाच भाऊ आहेत. त्याला त्यांना तरी सावध 
ण म्हणजे री ळी 
करू दे. म्हणजे ते तरी या यातनेच्या ठिकाणी येणार 














नोकराला आज्ञा करता ते केल्याबद्दल त्याचे आभार 

तुम्ही मानता काय? 

10तुमच्या बाबतीतही हे तसेच आहे: जेव्हा तुम्हांला 
सांगितलेली ० री च हीर च्च 

करण्यास सांगितलेली सर्व कामे तुम्ही केल्यावर 

असे म्हटले पाहिजे, 'आम्ही कोणत्याही मानास पात्र 

नसलेले सेवक आहोत आम्ही फक्त आमचे कर्तव्य 














नाहीत.' पण अब्राहाम म्हणाला, 'त्यांच्याजबळ मोशे 
आणि संदेष्टये आहेत, त्यांचे त्यांनी ऐकावे.' **तो 
श्रीमंत मनुष्य म्हणाला, “नाही, पित्या अब्राहामा, 
मेलेल्यातील क. क रळ. सचिकीळ चे क. 

मेलेल्यातील कोणी त्यांच्याकडे गेला तर ते पश्‍चात्ताप 











23 23 १00 
कल आहे. 


कृतज्ञ असा 
1 प्येश के. प "सध पै जात > 
[[यरुशलेमाला जात असताना त्याने शोमरोन 





'करतील.' अब्राहाम त्याला म्हणाला, 'जर ते मोशेचे 
आणि संदेष्टयांचे ऐकत नाहीत तर मेलेल्यांतून जर 
कोणी उठला तरी त्यांची खात्री होणार नाही.'” 





ब गालील यांच्या सीमेवरून प्रवास केला. “तो एका 
खेड्यात जात असताना, कुष्ठरोग झालेले दहा पुरुष 
डी.» पी क. राहिले ते मोठ्याने 
त्याला भेटले. ते दूर उभे . "ते मोठ्याने ओरडून 








| येशू त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, “ज्या गोष्टी 

लोकांना देवापासून दूर नेतात त्या येणे 
निश्‍चित आहे, परंतु ज्याच्यामुळे त्या येणार त्याची 
बाईट दशा होवो! “त्याने या लहानातील एकाला पाप 











म्हणाले, “येशू, गुरुजी आम्हांवर दया करा!” 

14जेव्हा त्याने त्यांना पाहिले, तेव्हा तो म्हणाला, 
“जा, आणि स्वतःला याजकांना दाखवा.”* ते जात 
असतानाच बरे झाले. जेव्हा त्यांच्यातील एकाने 











करावयास लावण्यापेक्षा त्याच्या गळ्यात जात्याची 





पाहिले की, आपण बरे झालो आहोत, तेव्हा तो परत 





तळी बांधन त्याला समुद्रात फेकणे हे त्याच्यासाठी 
अधिक बरे होईल. "स्वत:कडे लक्ष द्या! जर तुमचा 
भाऊ पाप करतो तर त्याला धमकावा. आणि जर 











आला व त्याने मोठ्या स्वरात देवाची स्तुति केली. 
1€लो येशूच्या पायाजवळ उपडा पडला. आणि त्याने 
त्याचे उपकार मानले. तो शोमरोनी होता. ''्येशू 











तो पश्‍चात्ताप करतो तर त्याची क्षमा करा. *जर तो 


त्याला म्हणाला, “दहाजण बरे झाले नव्हते काय? 








तुझ्याविरुद्ध दिवसातून सात वेळा पाप करतो आणि 








'नऊजण कोठे आहेत? !भ्या विदेशी माणसाशिवाय 





सात वेळा तुमच्याकडे येतो व म्हणतो, 'मी पश्‍चात्ताप 
करतो, त्याला क्षमा करा.” 


तुमचा विश्‍वास किती मोठा आहे? 
मग शिष्य प्रभूला म्हणाले, “आमचा विश्‍वास 
वाढव.” 
€प्रभु म्हणाला, “जर तुमचा विश्‍वास मोहरीच्या 








कोणीही देवाची स्तति करण्यासाठी परत आला नाही 
काय?” शययेशू त्याला म्हणाला, “ऊठ, आणि जा. 
तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. 


देवाचे राज्य तुम्हांमध्ये आहे 
(मत्तग24-23-26, 37:41) 
2२१एकदा 'परूश्यांनी क, विचारले ० क. 
, परूश्यांनी येशूला विचारले, देवाचे 














दाण्याएवढा असेल तर तुम्ही या तुतीच्या झाडाला 


राज्य केव्हा येईल, त्याने त्यांना उत्तर दिले, “देवाचे 








म्हणू शकता, 'मुळासकट उपटून समुद्रात लावले 
जा.' आणि ते तुमची आज्ञा पाळील.” 


चांगले सेबक व्हा 
ग्समजा, तुमच्यापैकी एकाला एक सेवक आहे. 
ब तो शेत नांगरीत आहे किंबा मेंढरे राखीत आहे. 
जेव्हा तो शेतातून परत येतो, तुम्ही त्याला “ताबडतोब 








राज्य दुड्य स्वरूपात येत नाही. लोक असे म्हणणार 
नाहीत की ते येथे आहे! किंवा ते तेथे आहे!' 
कारण देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.” **पण 








स्वत:ला याजकांना दाखवा मोशेच्या नियमशास्त्रात म्हटले आहे 
की, जेव्हा एखादा यहदी कुष्टरोगी मुक्त झाला असेल तेव्हा तसे 
याजकांना जाहीर केले पाहिजे. 





लूक 17:23-18:15 


102 





शिष्यांना तो म्हणाला, “असे दिवस येतील की जेव्हा 





सांगितली. “तो म्हणाला, “एका नगरात एक न्यायाधीश 





मनुष्याच्या पुत्राच्या गौरवाने येण्याच्या एका दिवसाची 


होता. तो देबाला भीत नसे लोकांना मानही देत नसे. 





तुम्ही उत्सुकतेने बाट पाहाल. परंतु तो दिवस तुम्ही 


3त्या नगरात एक बिधवा होती. ती वारंवार येत असे 





'पाह शकणार नाही. 23आणि लोक तुम्हांला म्हणतील 


ब न्यायाधीशाला म्हणत असे, 'माझ्या विरोधकांविरुद्ध 





“तेथे पाहा! येथे पाहा!' तेथे जाऊ नका. किंबा 


'त्याच्यामाग जाऊ नका. 


जेव्हा येशूपरत येतो 
24"कारण जशी बीज आकाशाच्या एका 
बाजूपासून दुसऱ्या बाजूपर्यंत चमकते आणि प्रकाशते 
कहर > व 2$यण 
तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे त्याच्या दिवसात होईल. पण 
पहिल्यांदा त्याने पुष्कळ गोष्टींविषयी दु:ख भोगले 
पाहिजे. व या पिढीने त्याला नाकारले पाहिजे. *जसे 














मला न्याय मिळेल असे बघा!' *काही काळ त्याची 
इच्छा नव्हती पण शेवटी तो स्वत:शीच म्हणाला, 'मी 
जरी देवाला भीत नाही व लोकांना मान देत नाही. 
5तरीही ती विधवा मला त्रास देत असल्याने तिला 
न्याय मिळेल असे मी करतो, यासाठी की ती वारंवार 
येऊन मला बेजार करणार नाही.' 




















मग प्रभु म्हणाला, “अनीतिमान न्यायाधीश काय 
म्हणाला त्याकडे लक्ष द्या. आणि मग जे देवाचे 





'नोहाच्या दिवसांत झाले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या 


निवडलेले लोक रात्रंदिवस त्याचा धाबा करतात 





'दिवसातदेखील होईल. ते खात होते, पीत होते, लग्न 


त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय? तो त्यांना मदत 





करीत होते, लग्न करून देत होते. “नोहा तारवात 


करावयास वेळ लावील काय? "मी तुम्हांस सांगतो, 





जाईपर्यंत असे चालले होते. मग पूर आला. व त्या 
सर्वांचा नाश झाला. “त्याचप्रकारे लोटाच्या दिवसात 
झाले तसे होईल: ते खात होते, पीत होते. विकत घेत 
होते. विकत देत होते. लागवड करीत होते. बांधीत 
होते. “परंतु ज्या दिवशी लोट सदोमातून बाहेर पडला 
त्या दिवशी आकाशातून अग्नि व गंधक यांचा पाऊस 
पडला आणि सर्वांचा नाश केला. *१मनुष्याचा पुत्र 
प्रगट होईल तेव्हा असेच होईल. 

अ/त्या दिवशी जर एखादा छपरावर असेल व 














तो त्यांना न्याय देईल. तरीही जेव्हा मनुष्याचा पुत्र 
येतो. वख ११ 
, तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्‍वास आढळेल काय? 





देवाबरोबर योग्य ते संबंध असणे 
9अशा लोकांना जे स्वत: नीतिमान असल्याचा 
अभिमान बाळगत होते व इतरांना कमी लेखत होते, 
अशा लोकांसाठी येशूने ही गोष्ट सांगितली. '"“दोघे 
जण प्रार्थना करावयास वर मंदिरात गेले. एक परूशी 
होता व दुसरा जकातदार होता. ''परूशी उभा राहिला 














का ळर मक 
त्याच सामान घरात असल, त्यानं त घेण्यासाठी घरात 


व त्याने अशी प्रार्थना केली, 'हे देवा, मी तुझे उपकार 





जाऊ नये. त्याचप्रमाणे जो शेतात असेल त्याने परत 
जाऊ नये. ३/लोटाच्या पत्नीची आठवण करा. 33जो 





मानतो कारण, इतर लोकांसारखा म्हणजे चोर, 
'फसविणारा, व्यभिचारी ब या जकातदारासारखा मी 








'कोणी आपला जीव वाचव पाहतो तो त्याला गमाबील 
आणि जो कोणी आपला जीव गमावील तो त्याला 
राखील. मी तुम्हांला सांगतो, त्या रात्री बिछान्यावर 





नाही. उलट मी आठवड्यातून दोनदा उपास करतो, 
ब माझ्या सर्व उत्पन्नाचा दहावा भाग देतो.' 
13“परंतु जकातदार द्र अंतरावर उभा राहिला 











दोघे असतील, त्यापैकी एक घेतला जाईल व दुसरा 


ब आपले डोळे स्वर्गाकडे वर न उचलता आपली 





ठेवला जाईल. दोन स्त्रिया धान्य दळत असतील, 


छाती बडवीत म्हणाला, 'हे देवा, मज पापी माणसावर 





तर त्यांपैकी एक घेतली जाईल व दुसरी ठेवली 
जाईल. 36शेतात दोघे असतील एकाला घेतले जाईल 


दया कर!' “मी तुम्हांला सांगतो हा मनुष्य, त्या 
दुसऱ्या माणसापेक्षा नीतिमान ठरून घरी गेला. कारण 











ब दुसऱ्याला ठेविले जाईल.” //शिष्यांनी त्याला 

विचारले, “कोठे प्रभ?” येशने उत्तर दिले, “जेथे प्रेत 
> ७ आ क जमतील 

असेल तेथे गिधाडे जमतील.” र्‍ 


देव त्याच्या लोकांना उत्तर देईल 
| त्यांनी नेहमी आशा न सोडता प्रार्थना करावी 
व ती करण्याचे कधीच सोडू नये हे 
शिकविण्यासाठी त्याने त्यांना एक बोधकथा 








जो कोणी स्वत:ला उंच करतो त्याला नीच केले 
जाईल आणि जो कोणी स्वत:ला नीच करतो त्याला 
उंच केले जाईल.” 














देवाच्या राज्यात कोण प्रवेश करील? 
(मत्तय 19:13-15 मार्क 10:13-16) 
15 कल र 'बालकांनादेखील 25 क, 
आणि ते आपल्या बालकांनादेखील त्याच्याकडे 
आणीत यासाठी कौ त्याने त्यांना स्पर्श करावा. पण 








103 


लूक 18:16-43 





जेव्हा शिष्यांनी हे पाहिले तेव्हा ते त्यांना दटावू लागले. 
16घण ज्र क र्य पिळ बोलाविले 
पण येशूने बाळकांना त्याच्याकडे बोलाविले आणि 





कोणीही नाही की ज्याने देवाच्या राज्यासाठी आपले 
घर किंबा पत्नी किंबा भाऊ, किंबा आईवडील 








म्हणाला, “बालकांना मजकडे येऊ द्या. त्यांना अडवू 


सोडले आहेत, त्यांस या काळात व येणाऱ्या 





नका. कारण देवाचे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे. 


काळातील अनंतकाळात याच्यापेक्षा कित्येक पर्टीनी 





1८्मी खरोखर तुम्हांला सांगतो, जो कोणी देवाच्या 
राज्याचा बालकासारखा स्वीकार करीत नाही. त्याचा 
स्वर्गात प्रवेश होणार नाही.” 








शन 


एक श्रीमंत मनुष्य येशूला प्रश्‍न विचारतो 
(मत्तय 19:716-30 सार्क 10:77-31) 
ग्ए्का 'पढाऱ्याने -ये विचारले “उत्तम 
एका यहूदी पुढाऱ्याने त्याला विचारले, “उत्तम 
गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन मिळविण्यासाठी मी काय 
करू?” 
एश्रयेशू त्याला म्हणाला, “मला उत्तम का म्हणतोस? 
देवाशिवाय कोणीही उत्तम नाही. 
2०“तुला आज्ञा माहीत आहेत: 'व्यभिचार करू 
नको, खून करू नको, चोरी करू नको, खोटी 
साक्ष देऊ नको, तुझ्या आईवडिलांचा मान राख.'* 
अतो पुढारी म्हणाला, “या सर्व आज्ञा मी माझ्या 
तरुणपणासून पाळल्या आहेत.” 
2थ्जेव्हा री कडचे >. > कळ. तसे 
जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, 
“तुझ्यामध्ये अजून एका गोष्टीची उणीव आहे: 




















मिळाले नाही.” 


येशूमरणातून उठेल 
(मत्तग20:17-19; सार्क 10:32-34) 
अ्येशूने बारा प्रेषितांना बाजूला घेतले आणि त्यांना 
म्हणाला, “ऐका! आपण वर यरुशलेमास जात आहोत 
आणि भमविष्यवाद्यांनी मनुष्याच्या पुत्राविषयी जे काही 
लिहिले होते ते पूर्ण होईल. होय, त्याला विदेश्यांच्या 
हाती धरून देण्यात येईल, त्याची कुचेष्टा होईल , 
त्याची निंदा करतील, त्याच्यावर थुंकतील. *ते त्याला 
चाबकाचे फटके मारून रक्तबंबाळ करून ठार 
करतील. आणि तो तिसऱ्या दिवशी मरणातून उठेल.” 
अशिष्यांना यातील काहीही कळाले नाही. कारण हे 
वचन त्यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आले होते. 
आणि तो कशाविषयी बोलत आहे हे त्यांना माहीत 
नव्हते. 
येशूएका आंधव्व्यासबरे करतो 
(मत्तग20:29-34: मार्क 10:46-52) 






































तुझ्याजबळचे सर्व काही विकून ते गरिबांना वाट. 
म्हणजे स्वर्गात तुला संपत्ती मिळेल. मग ये. माझ्या 


अयेशू यरीहोजबळ येत असताना एक आंधळा 
रस्त्यावर बसून भीक मागत होता. **जेव्हा त्या 





मागे चल.” पण जेव्हा त्या पुढाऱ्याने हे ऐकले 
तेव्हा तो फार दु:खी झाला, कारण तो फार श्रीमंत 
होता. “जेव्हा येशूने पाहिले की, तो दु:खी झाला 
आहे, तो म्हणाला, “< 








'ज्यांच्याजबळ धन आहे, त्या 
लोकांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे क्रिती कठीण 
आहे! 

25“होय, श्रीमंत माणसाचा देवाच्या राज्यात प्रवेश 
होणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या छिद्रातून जाणे सोपे आहे. 


'कोणाचे तारण होईल? 


26नंतर रि ज्या लोकांनी १ कुल 0 एक > ध्तर 
नंतर ज्या लोकांनी हे ऐकले, ते म्हणाले, “तर 





आंधव्व्या मनुष्याने जवळून जाणाऱ्या समुदायाचा 
आवाज ऐकला तेव्हा त्याने विचारले हे काय चालले 
आहे. त्यांनी त्याला सांगितले की, “नासरे थकर 
येशू जात आहे.” 

तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “येशू दाविदाच्या 
पुत्रा माझ्यावर दया कर!” 

जे पुढे चालले होते त्यांनी त्याला गप्प राहण्यास 
सांगितले. परंतु तो आणखी मोठ्याने ओरडून म्हणाला, 
“दाविदाचे पुत्र माझ्यावर दया करा!” 

*्येशू थांबला, आणि त्याने आंध्व्व्याला 
आपणांकडे आणण्याची आज्ञा केली. जेव्हा आंधळा 




















मग कोणाचे तारण होईल?” “श्येशू म्हणाला, “ज्या 


जबळ नी > म विचारले 4ा«तला 
जवळ आला, तंव्हा यशून त्याला विचारले 5४ तु 





गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य 
आहेत.” 

2&मग वद्य “पाहा आमच्याकडे मळ जे होते 

मग पेत्र म्हणाला, “पाहा, आमच्याकडे जे होते, 

ते सर्व सोडून आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.” 

शश्येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हांस खरे सांगतो, असा 











व्यभिचार ... मान राख निर्गम 20:12-16 अनुवाद 5:16-20 


काय हवे?” आंधळा मनुष्य म्हणाला, “प्रभु, मला 
परत दृष्टि प्राप्त व्हावी.” 

“येशू त्याला म्हणाला, “तुला दृष्टि येवो; तुझ्या 
विश्‍वासाने तुला बरे केले आहे.” “तत्काळ त्याला 
दृष्टि आली आणि देवाचे गौरव करीत तो येशूच्या 
मागे गेला. सर्व लोकांनी हे पाहिले आणि देवाची 
स्तुति केली. 



































लूक 19:1-30 104 
जक्कुय परंतु त्याची राजा म्हणून नेमणूक झाली व तो 
| येशने यरीहोत प्रवेश केला आणि यरीहोतन परत आला. त्याने ज्या नोकरांना पैसे दिले होते 
जात होता. ततेथे जक्कूय य नावाचा मनुष्य त्यांना बोलावणे पाठविले. यासाठी की, त्यांनी 


होता. तो मुख्य जकातदार होता आणि खूप श्रीमंत 
होता. येशू वकोण आहे हे पाहण्याचा तो प्रयत्न करीत 
होता. परंतु गर्दीमुळे त्याला काही दिसेना, कारण तो 
बुटका होता. “तेव्हा तो सर्वांच्या पुढे पळत गेला 
आणि त्याला पाहण्यासाठी उंबराच्या झाडावर चढला. 




















कारण तो त्याच रस्त्याने पुढे जाणार होता. येशू 





जेव्हा त्या ठिकाणी आला तेव्हा वर पाहन जक्कूय याला 
म्हणाला, “जक्कूय या, त्वरा कर आणि खाली ये 
'कारण आज मला तुझ्याच घरी राहायचे आहे. 

“मग तो घाईघाईने खाली उतरला आणि आनंदाने 
त्याचे स्वागत केल. “सर्व लोकांनी ते पाहिले, ते 
कुरक्र करू लागले. व म्हण लागले की, “तो पापी 
माणसाचा पाहणा होण्यास गेला आहे.” "परंतु जक्कूय य 
उभा राहिला व प्रभूला म्हणाला, “गुरुजी, जे माझे 
आहे त्यातील अर्धे मी गरिबांना दिले असे समजा व 
मी कोणाला फसवून काही घेतले असेल तर ते 
चौपट परत करीन.” श्येशू त्याला म्हणाला, “आज 
या घराला तारण मिळाले आहे. कारण हा मनुष्यसुद्धा 
अब्राहामाचा पुत्र आहे. "कारण मनुष्याचा पुत्र जे 
हरवलेले ते शोधावयास व तारावयास आला आहे.” 


























देव तुम्हांला देतो त्या गोष्टींचा उपयोग करा 
(मत्तग25:14-30) 

॥ल्ोक या गोष्टी ऐकत असतानाच येशूने त्यांना 
आणखी एक गोष्ट सांगितली, कारण तो 
यरुशलेमाजवळ होता म्हणून त्यांनी असा विचार 
केला की, देवाचे राज्य तत्काळ प्रगट होणार आहे. 

1थ्मग येशू म्हणाला, “कोणी एक उच्च कुळातील 
मनुष्य आपली त्या भागाचा सरदार म्हणून नियुक्ती 
करून घेण्यासाठी व पुन्हा परतण्यासाठी दूरच्या देशी 
गेला. त्याने त्याच्या नोकरांपैकी दहा नोकरांना 
बोलाविले. त्यांना त्याने दहा मोहरा* दिल्या. आणि 
तो त्यांना म्हणाला, “मी परत येईपर्यंत यावर व्यापार 
करा. !*परंतु त्याचे प्रजाजन त्याचा द्वेष करीत असत 
त्यांनी त्याच्यामागे एक शिष्टमंडळ पाठविले, व 
सांगितले की, “या माणसाला आमचा राजा करू 
नका.” 






































दहा मोहर एका मजुराच्या तीन महिन्यांच्य पगाराइतकी एक 
मोहरेची किंमत. 


त्यापासून किती फायदा मिळविला हे पाहावे. “पहिला 
बर आला आणि म्हणाला, “धनी तुम्ही दिलेल्या 
नाण्यावर मी आणखी दहा नाणी मिळवली आहेत. 
7य्तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “चांगल्या दासा, छान 
केलेस, तू थोडक्यांविषयी विश्‍वासू झालास, म्हणून 
तू दहा नगरांवर अधिकारी होशील.” 

18मग दुसरा (नोकर) आला व म्हणाला, “तुमच्या 
'पाच नाण्यांवर मी पाच नाणी आणखी मिळवली.” 

आणि तो त्याला म्हणाला, “तू पाच नगरांवर 
अधिकारी असशील.” 
2१मग दुसरा नोकर आला आणि म्हणाला, “धनी, 
आपण दिलेले नाणे मी हातरुमालात बांधून ठेवले 
होते. आपण कठोर आहात, मला तुमची भीति 
वाटत होती. जे आपण ठेवले नाही, ते आपण काढता, 
आणि जे पेरिले नाही, ते कापता." धनी त्यास 
म्हणाला, “दुष्ट माणसा, तुझ्याच शब्दांनी मी तुझा 
न्याय करतो. तुला ठाऊक होते की मी कडक 
शिस्तीचा माणूस आहे. मी जे दिले नाही ते घेतो 
आणि जे पेरले नाही त्याची कापणी करतो, “तर तू 
माझा पैसा पेढीवर का ठेवला नाहीस? मग जेव्हा मी 
परत आलो असतो तेव्हा ते मला व्याजासह मिळाले 
असते. “त्याच्याजवळ उभे राहणाऱ्यांना तो म्हणाला, 
'त्याच्याजवळून ते नाणे घ्या आणि ज्याच्याजवळ दहा 
नाणी आहेत, त्याला द्या.' “ते त्याला म्हणाले, 'धनी, 
त्याच्याजबळ दहा नाणी आहेत,' *धन्याने उत्तर दिले, 
'मी तुम्हांला सांगतो, ज्याच्याजबळ आहे, त्याला 
अधिक दिले जाईल आणि ज्याच्याजवळ नाही, 
ज्याच्याकडे जे काही असेल ते सुद्धा काढून घेतले 
जाईल. “परंतु मी राज्य करू नये अशी इच्छा 
करणाऱ्या माझ्या शत्रूंना येथे आणा आणि 
माझ्यासमोर ठार मारा.” 













































































येशूयरुशलेमेत प्रवेश करतो 
(मत्तग21:1-11; सार्क 11:1-11; योहान 12:12-79) 
श्येशूने या गोष्टी सांगितल्यावर तो वर 
च (३ "३ 2४जेव्हा जातच 
यरुशलेमापर्यंत गेला. “जेव्हा तो बर जातच राहिला 
तेव्हा तो जैतून डोंगर म्हटलेल्या टेकडीनजिक 
र ३ क क थानीजवळ कजर 
असलेल्या बेथफगे आणि बे आला तेव्हा 
ठर शिष्यांना कय 4 'पाठविले 
त्याने आपल्या दोन शिष्यांना असे सांगून पाठविले 
की, *१“तुमच्यासमोर असलेल्या खेड्यात जा. तुम्ही 














105 





प्रवेश करताच, ज्यावर कोणी बसले नाही असे शिंगरू 


लक 19:31-20:11 


“असे लिहिले आहे की, 'माझे घर प्रार्थनेचे घर 








तुम्हास आढळेल. ते सोडन येथे आणा. ?'जर तुम्हांला 
कोणी विचारले की, “तुम्ही ते का सोडता?” तर 
म्हणा को, 'प्रभूला याची गरज आहे. 





होईल!' पण तुम्ही ते लुटारूची गुहा केली आहे.”* 
“स्तो दररोज मंदिरात शिकवीत असे. मुख्य 
याजक, नियमशास्त्राचे शिक्षक, लोकांचे पुढारी 





उअ्ज्यांना पाठविले होते, ते गेले आणि त्याने 
सांगितल्याप्रमाणे त्यांस आढळले. 33ते सोडीत असता 





त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत होते. **पण तसे 
करण्यासाठी त्यांना काही मार्ग सापडत नव्हता. कारण 





त्याचा मालक त्यांना म्हणाला, “तुम्ही शिंगरू का 
सोडता?” 
अते म्हणाले, “प्रभूला याची गरज आहे.” त्यांनी 
कळ पड क्र कर त्यांनी न २ शिंगरावर 
ते येशूकडे आणले. त्यांनी आपले झगे शिंगरावर 
आट र बसविले 3&्येश डळ 
घातले आणि येशूला त्याच्यावर बसविले. **येशू 
रस्त्यावरून जात असता लोक आपली वस्त्रे रस्त्यावर 
पसरीत होते. 





सर्व लोक त्याच्या शब्दांनी खिळून गेले होते. 


यहूदी पुढारी येशूला एक प्रश्‍न विचारतात 
(मत्तग21:23-27; सार्क 11:27-33) 
2 () एके दिवशी येशू मंदिरात लोकांना शिक्षण 
देत असताना व सुवार्ता सांगत असताना एकदा 
एक मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक, 











अजेव्हा तो जैतून डोंगराच्या उतरणीवर आला 


'बडीलजनांसह एकत्र बर त्याच्याकडे आले. “ते त्याला 





तेव्हा सर्व जनसमुदाय, त्यांनी जे चमत्कार पाहिले 
होते त्याबद्दल मोठ्या आनंदाने देवाची स्तुति करू 
लागले. 
8 -प अत ऑर 'प्रभच्या 
ते म्हणाले, “प्रभू 
धन्यवादित असो! 








व वित 
नावानं यणारा राजा 


स्तोत्र. 1786-26 
उर्ध्वलोकी देवाला 





स्वर्गात शांति आणि 
गौरव!” 
जमावातील काही परूशी येशूला म्हणाले, 
“गुरुजी, आपल्या शिष्यांना दटावा.” 








म्हणाले, “आम्हांला सांग, कोणत्या अधिकाराने तू 
या गोष्टी करत आहेस! तुला हा अधिकार कुणी 
दिला?” 

3तेव्हा त्याने त्यास उत्तर दिले, “मी सुद्धा तुम्हांला 
एक प्रश्‍न विचारीन. तुम्ही मला सांगा: *योहानाचा 
बाप्तिस्मा स्वर्गापासून होता की मनुष्यापासून?” 

















5त्यांनी नि पुर केली कळी त्जरं 
त्यांनी आपसात चर्चा केली आणि म्हणाले, “जर 
आपण स्वर्गापासून म्हणावे, तर तो म्हणेल, तुम्ही 
त्याच्यावर विश्‍वास का ठेवला नाही? ५पण जर आपण 











4१त्याने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला सांगतो, जर ते 
शांत बसतील तर हे धोंडे ओरडतील!” 


येशूयरुशलेमासाठी रडतो 

५!जेव्हा तो जबळ आला व त्याने शहर पाहिले, 
तेव्हा तो त्यासाठी रडला. आणि म्हणाला, **“जर 
आज कोणत्या गोष्टी तुला शांति देतील हे माहीत 
असते तर!, परंतु आता ते तुझ्या नजरेपासून लपवून 
ठेवण्यात आले आहे. “तुझ्यावर असे दिवस येतील 
को, तुझे शत्रू तुझ्याभोबती कोट उभारतील. तुला 
वेढीतील, आणि सर्व बाजूंनी तुला कोंडीत पकडतील. 














मनुष्यांकडून म्हणावे, तर सर्व लोक आपणांस 
दगडमार करतील कारण त्यांची खात्री होती की 
योहान संदेष्टा होता.” “म्हणून त्यांनी असे उत्तर दिले 
की, तो कोणापासून होता हे त्यांना माहीत नाही 

मग येशू त्यांस म्हणाला, “मग मी या गोष्टी 
कोणत्या अधिकाराने करतो हे तुम्हांला मी सुध्दा 
सांगणार नाही. 








देव आपला पुत्र पाठवितो 
(मत्तग21:33-46; मार्क 12:1-12) 
श्र्मग तो लोकांना ही गोष्ट सांगू लागला: “एका 








*ते तुला, तुझ्या मुलांना तुझ्या भिंतीच्या आत धुळीस 


मनुष्याने द्राक्षमळा लावला. व तो काही शेतकऱ्यांना 





मिळवतील. ब दगडावर दगड राह देणार नाही. कारण 
देवाचा तुझ्याकडे येण्याचा समय त ओळखला नाही 





येशूचा मंदिरात प्रवेश 
(मत्तव21:12-77; मार्क 11-75-19 योहान 2513-22) 
* येशूने मंदिरात प्रवेश केला व जे विक्री करीत 
होते, त्यांना बाहेर हाकलू लागला. “*तो त्यांस म्हणाला, 





मोलाने देऊन बऱ्याच दिवसांसाठी द्र गेला 
79हंगामाच्या वेळी त्याने नोकराला शेतकऱ्यांकडे 
पाठविले. यासाठी की, त्यांनी द्राक्षमव्व्यातील काही 
'फळे द्यावीत. पण शेतकऱ्यांनी त्या नोकराला मारले 
व रिकाम्या हाताने परत पाठविले. प्नंतर त्याने 

















माझे घर ... केली आहे यिर्मया 7:11 


लूक 20:12-38 





दसऱ्या नोकराला पाठविले, पण त्यालासृद्धा त्यांनी 


106 





मार्ग शिकविता. आम्ही केसराला कर द्यावा हे 





मारले. त्या नोकराला त्यांनी लज्जास्पद वागणूक 
दिली. आणि रिकाम्या हाताने परत पाठविले. “तेव्हा 
त्याने तिसऱ्या नोकराला पाठविले. पण त्यालाही 
त्यांनी जखमी करून बाहेर फेकून दिले. 











योग्य आहे किंवा नाही?" 


2अते क कळी 
ते धूर्तपणे आपल्याला फसवू पाहत आहेत याची 
येशूला कल्पना होती. *“मला एक नाणे दाखवा. 





7उद्राक्षमव्व्याचा मालक म्हणाला, “मी काय 


त्यावर कोणाचा मुखवटा व शिश्‍च 1 आहे?” ते 





करू? मी माझा स्वत:चा प्रिय पुत्र पाठवतो. कदाचित 


च्रे “केसराचा ११ 
म्हणाल , रि 





च देतील. !*पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी 

ते त्याला मान देतील. !*पण जेव्हा र 
मुलाला पाहिले, तेव्हा त्यांनी आपसात चर्चा केली 
आणि म्हणाले, “हा तर वारस आहे, आपण त्याला 








25तेव्हा वि “केसराचे "9 > 5 प: 
तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “केसराचे ते केसराला 
आणि देवाचे ते देवाला द्या.” 





ठार मारू, म्हणजे बतन आपले होईल.” !*त्यांनी 








26तेव्हा लोकांसमोर तो जे बोलला त्यात त्याला 








त्याला द्राक्षमव्व्याच्या बाहेर फेकले व ठार मारले. 
तर मग द्राक्षमव्व्याचा मालक काय करील? !*तो 
येईल आणि त्या शेतकऱ्यांना ठार मारील व तो 
द्राक्षमळा दुसऱ्यांना सोपवून देईल . 

त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते म्हणाले, “असे कधीही 
न होवो.” ''येशूने त्यांच्याकडे पाहिले व म्हटले, 














धरणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्याच्या उत्तराने ते 
आश्‍चर्यचकित झा". आणि शांत झाले. 


'काही सदूकी येशूला फसविण्याचा प्रयत्न करतात 
(मत्तग22:23-33); सार्क 12:18-27) 
2्मग पुनरुत्थान नाही असे म्हणणारे काही 








“तर मग जो दगड बांधणाऱ्यांनी नाकारला 
तोच कोनशिला झाला' 





स्तोत्र. 176:22 





असे जे लिहिले आहे त्याचा अर्थ काय?” 





सदूकी त्याच्याकडे आले. त्यांनी त्याला प्रश्‍न 
विचारला. ते म्हणाले, “४गुरुजी, मोशेने आमच्यासाठी 
लिहून ठेवले आहे की जर एखाद्याचा भाऊ मेला, व 
त्या भावाला पत्नी आहे पण मूल नाही, तर त्याच्या 
भावाने त्या विधवेशी लग्न करावे आणि भावासाठी 


ऱ्ज 








1&जो कोणी त्याच्यावर पडेल त्याचे तुकडे तुकडे 


त्याला मुले व्हावीत. “*सात भाऊ होते. पहिल्या भावाने 





होतील परंतु ज्या कोणावर तो पडेल त्याचा चुराडा 
होईल भ ११ 


1४नियमशास्त्राचे शिक्षक आणि मुख्य याजक 


की न 3"नंतर रि दसऱ्या 
लग्न केले व तो मूल न होता मेला. **नंतर दुसर 
भावाने 3. नळ: आ: १ य. 'तिसऱ्याने 
भावाने तिच्याशी लग्न केले. ४'नंतर तिसर्‌ 
तिच्याशी लग्न केल. सातही भावांबरोबर तीच गोष्ट 











यांनी त्याचवेळी त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न केला, 


घडली. कोणालाही मुले न होता ते मरण पावले. 





'पण त्यांना लोकांची भीति वाटत होती. त्यांना त्याला 
अटक करायचे होते, कारण त्यांना माहीत होते की, 
हा दाखला त्याने त्यांनाच उद्देशून सांगितला होता. 











यहूदी पुढारी येशूला फसविण्याचा प्रयत्न करतात 
(मत्तम22:15-22) मार्क 12:13-17) 

20तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली. आणि 
आपण प्रामाणिक आहोत असे भासविणारे हेर 
पाठविले. त्यांची अशी योजना होती की, त्याच्या 
बोलण्यात त्याला पकडावे म्हणजे त्यांना त्याला 
राज्यपालाच्या ताब्यात देऊन त्यांच्या अधिकाराच्या 
कक्षेत आणता आले असते. अधिकारामध्ये सुपूर्त 
करता आले असते. “म्हणून त्या हेरांनी त्याला 
प्रश्‍न विचारला. ते म्हणाल, “गुरुजी, आम्हांला माहीत 














अनंतर ती स्त्रीही मरण पावली. *तर मग 
पुनरुत्थानाच्या वेळी ती कोणाची पत्नी होईल? कारण 
त्या सातांनीही तिच्याबरोबर लग्न केले होते. 

अतेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “या युगातले लोक 
लग्न करून घेतात व लग्न करून देतात. परंतु जे 
लोक त्या येणाऱ्या युगामध्ये ब मृतांच्या 
पुनरुत्थानामध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र ठरतील, ते 
लग्न करून घेणार नाहीत, आणि लग्न करून देणार 
नाहीत *आणि ते मरणार नाहीत, कारण ते 
देवदूतासारखे आहेत. ते पुनरुत्थानाचे पुत्र असल्यामुळे 
ते देवाचे पुत्रही आहेत. ?*जळत्या झुडुपाविषयी मोशेने 
लिहिले, तेव्हा त्याने परमेश्वराला अब्राहामाचा देव, 
इसहाकाचा देव आणि याकोबाचा देव असे म्हटले व 
मेलेलेसुद्धा उठविले जातात हे दाखवून दिले. **देव 























आहे की, जे योग्य ते तुम्ही बोलता ब शिकविता 


मेलेल्यांचा नाही तर जिवंतांचा देव आहे. सर्ब लोक 





आणि तुम्ही पक्षपात करीत नाही. तर सत्याने देवाचा 


जे क. क जिवंत 2. ही. 
जे त्याचे आहेत ते जिवंत आहेत. 


107 





3काही नियमशास्त्राचे शिक्षक म्हणाले, “गुरुजी, 
उत्तम बोललात!” “तेव्हा त्याला आणखी प्रश्‍न 
विचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही. 








खिस्त दाबीदाचा पुत्र असेल काय? 
(मत्तग22-41-46: मार्क 12:35-37) 

“परंतु तो त्यांना म्हणाला, “स्त्रिस्ति दाबीदाचा 
पुत्र आहे असे ते कसे म्हणतात? “*कारण दावीद 
स्वत: स्तोत्राच्या पुस्तकात म्हणतो. 

प्रभु माझ्या प्रभूला म्हणाला: तू माझ्या 








लूक 20:39-21:22 


“या गोष्टी तुम्ही पाहताना असे दिवस येतील 
की, एकावर एक असा एकही दगड ठेवला जाणार 
नाही. ते सर्व पाडले जातील.” 

र्त्यांनी त्याला प्रश्‍न विचारला आणि ते म्हणाले, 
“गुरुजी या गोष्टी केव्हा घडतील? व या गोष्टी घडणार 
आहेत यासंबंधी कोणते चिन्ह असेल?” 

*आणि तो म्हणाला, “तुम्हांला कोणी फसवू नये 
म्हणून सावध राहा. कारण माझ्या नावाने पुष्कळ 
येतील आणि तो 'मी आहे' असे म्हणतील. आणि ते 
म्हणतील, 'वेळ जबळ आली आहे.' त्यांच्यामागे जाऊ 























उजवीकडे बैस, *3 जोपर्यंत मी तुझ्या शत्रला 


नका! "जेव्हा तुम्ही लढाया व दंगे याविषयी ऐकाल 





तुझ्या पायाखालचे आसन करीत नाही 
तोपर्यंत.' स्तोत्र. 170: 
44अशा रीतीने दावीद त्याला 'प्रभु' म्हणतो, तर 
मग ख्िस्त दाबीदाचा पुत्र कसा?” 


नियमशास्त्रातील शिक्षकांविरुद्ध इशारा 
(मत्तगव23-1-36: मार्क 1238-40 ऴ््क 117.37-54) 
सर्व लोक हे ऐकत असताना तो शिष्यांना 
म्हणाला, “नियमशास्त्राच्या शिक्षकांविषयी सावध 
असा, त्यांना लांब झगे घालून फिरणे आवडते, “त्यांना 
बाजारात नमस्कार घेण्यास, सभास्थानात महत्त्वाच्या 
आसनावर व मेजबानीच्या वेळी मानाच्या जागी बसणे 
आवडते. “ते विधवांची घरे खाऊन फस्त करतात 
आणि देखाव्यासाठी लांब लांब प्रार्थना करतात. या 
माणसांना अत्यंत वाईट शिक्षा होईल. 


खरे दान 
(मत्तय 72.41-44) 

2 येशूने बर पाहिले व श्रीमंत लोकांना दानपेटीत 

दाने टाकताना न्याहाळले. त्याने एका गरीब 
बिधवेलाही तांब्याची दोन नाणी टाकताना पाहिले. 
3तेव्हा तो म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, या 
गरीब विधवेने इतर सर्वापेक्षा अधिक टाकले. (मी 
असे म्हणतो) *कारण या सर्व लोकांनी आपल्या 
भरपूर संपत्तीमधून काही भाग दान म्हणून टाकले. 
परंतु तिने गरीब असून आपल्या उपजीविकेतील 
सर्वच टाकले. 












































मंदिराचा नाश 
(मत्तय 24:1-14: मार्क 13:1-13) 


तेव्हा घाबरू नका. कारण या गोष्टी घडल्याच पाहिजेत. 
'पण एवढ्यात शेवट होणार नाही.” 

10मग तो त्यांना म्हणाला, “एक राष्ट्र दुसऱ्या 
राष्ट्रावर उठेल, एक राज्य दुसऱ्या राज्यावर उठेल. 
एमोठे भूकंप होतील, दुष्काळ पडतील, आणि 
बेगवेगव्व्या ठिकाणी पीडा उद्‌भवतील , भितीदायक 
घटना घडतील. आणि आकाशात मोठी चिन्हे 
घडतील. !र्परंतु हे सर्व होण्यापूर्वी ते तुम्हांला अटक 
करतील. ते तुमचा छळ करतील. चौकशीसाठी ते 
तुम्हांस सभास्थानांसमोर उभे करतील आणि तुरूंगात 
टाकतील. माझ्या नावासाठी ते तुम्हांला राजे व 
राज्यपाल यांच्यासमोर नेतील. 

1उ्यामुळे तुम्हांला माझ्याविषयी साक्ष देण्याची संधी 
मिळेल. !$*आपला स्वत:चा बचाव कसा करायचा 
याविषयी काळजी करायची नाही अशी मनाची तयारी 
करा, “कारण मी तुम्हांला असे शब्द ब अशी बुद्धी 
देईन की ज्यामुळे त्यांना तुमचा विरोध करायला 
किंवा तुमच्याविरुद्ध बोलायला मुळीच जमणार नाही. 
16परंतु आईवडील, भाऊ, नातेवाईक आणि मित्र 
तुमचा विश्वासघात करतील आणि तुम्हांपैकी काही 
जणांना ठार मारतील. !माझ्या नावामुळे सर्ब जण 
तुमचा द्वेष करतील. !*परंतु तुमच्या डोक्यावरील 
एक केसही नाहीसा होणार नाही. आपल्या 
सहनशीलतेने तुम्ही जिवाचे रक्षण कराल 















































यरुशलेमेचा नाश 
(मत्तय 24:15-21) सार्क 13:14-19) 
2०जेव्हा तुम्ही यरुशलेमाला सैन्यानी वेढा 
घातलेला पाहाल, तेव्हा तुम्हांला कळन येईल की 











४शिष्यातील काही जण मंदिराविषयी असे बोलत 


तिचा नाश होण्याची वेळ आली आहे. 2'जे यहदीयात 





होते की, ते सुंदर पाषाणांनी आणि नवसाच्या अर्पणांनी 
सुशोभित केले आहे. येशू म्हणाला, 


आहेत त्यांनी डोंगरांमध्ये पळन गेले पाहिजे. जे रानात 
आहेत त्यांनी शहरात जाऊ नये. ज्या सर्व गोष्टी 


लूक 21:23-22:11 


108 





लिहिलेल्या आहेत त्या पूर्ण होण्यासाठी हे शिक्षेचे 
दिवस आहेत. 23त्या दिवसांत ज्या गरोदर स्त्रिया 
आहेत, व ज्या बाळाचे पोषण करणाऱ्या स्त्रिया आहेत 





तयार नसताना तो दिवस (शेवट) अकस्मात 
तुमच्यावर येईल. खरोखर, तो पृथ्वीवर असणाऱ्या 
सर्व जिवंतांबर येईल. सर्ब समयी जागृत राहा. 





त्यांच्यासाठी ते किती भयंकर होईल. अशा स्त्रियांची 
खरोखर दुर्दशा होईल. मी असे म्हणतो कारण देशावर 





होणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून जिवंत राहण्यासाठी आणि 
विश्‍वासाने मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहणे शक्‍य 





मोठे संकट येईल आणि लोकांवर देवाचा कोप 
ओढवेल. “ते तरवारीच्या धारेने पडतील आणि त्यांना 
बंदीबान करून राष्ट्रांत नेतील आणि यहदीतर 
लोकांचा काळ संपेपर्यंत यहदीतर राष्ट्रे यरुशलेम 
'पायाखाली तुडवतील. 











भिऊ नका 
(मत्तय24:29-31; सार्क 13:24-27) 

25“सूर्य, चंद्र, तारे यांच्यात चिन्हे होतील , 
पृथ्वीवरील राष्ट्रे हतबल होतील व समुद्राच्या 
गर्जणाऱ्या लाटांनी ते घाबरून जातील. भीतीमुळे 
लोक बेशुद्ध होतील आणि जगात काय घडणार आहे 
ह्या धास्तीमुळे ब भीतीमुळे लोक दुर्बल होतील. 
आकाशातील सामर्थ्ये डळमळीत होतील. नंतर ते 
मनुष्याच्या पुत्राला सामर्थ्याने आणि वैभवाने मेघात 
येताना पाहतील. *मग या गोष्टी घडण्यास आरंभ 
होईल, तेव्हा सरळ उभे राहा. आणि तुमचे मस्तक 
बर करा, कारण तुमच्या सुटकेची वेळ जवळ येत 
आहे.” 























माझी वचने सर्वकाळ टिकतील 
(मत्तय 24:32-35; सार्क 13:28-317) 
2्नंतर त्याने त्यांस एक बोधकथा सांगितली : 
“अंजिराच्या झाडाकडे व इतर दुसऱ्या सर्व झाडांकडे 
पाहा. **त्यांना पालबी येऊ लागली की, तुमचे तुम्हीच 
समजता की, उन्हाळा अगदी जबळ आला आहे. 
अत्याचप्रमाणे या गोष्टी घडताना तुम्ही पाहाल तेव्हा 
ओळखा की देवाचे राज्य जबळ आले आहे. 
32“मी तुम्हांस खरे सांगतो की, ह्या सर्व गोष्टी 
घडून येईपर्यंत ही पिढी नाहीशी होणार नाही. 
33आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने 
नाहीशी होणार नाहीत. 














सर्वदा तयार राहा 
3* सावध राहा, दारूबाजी आणि अधाशीपणात 
तुमचा वेळ घालव्‌ नका, किंबा ऐहिक गोष्टींमध्ये 
मग्न राह नका. जर तुम्ही तसे कराल, तर तुम्ही 
व्यवस्थित विचार करू शकणार नाही, ब तुम्ही 





व्हावे यासाठी प्रार्थना करा.” 

अदर दिवशी तो मंदिरात शिक्षण देत असे. परंतु 
रात्री मात्र तो जेतूनाचा डोंगर म्हटलेल्या टेकडीवर 
जात असे. *सर्व लोक मंदिरात जाण्यासाठी व त्याचे 
ऐकण्यासाठी पहाटेस उठून त्याच्याकडे जात. 





यहूदी पुढारी येशूला ठार मारावयास टपतात 
(मत्तव26:1-5, 14:16; मार्क 14:1-2, 10-11; 
योहान 11:45-53) 

7) नंतर बेखमीर भाकरीचा सण ज्याला 

वल्हांडण म्हणतात, तो समय जवळ येत होता. 
>आणि मुख्य याजक, नियमशास्त्राचे शिक्षक, येशूला 
कसे मारता येईल हे बघत होते. कारण त्यांना लोकांची 
भीति वाटत होती. 











यहूदा येशूविरुध्द बेत आखतो 
अनंतर सैतान यहदामध्ये, ज्याला इस्कर्योत म्हणत 
ब जो बारा जणांपैकी एक होता, त्याच्यात शिरला 
“यहूदा मुख्य याजक व मंदिराचे अधिकारी यांच्याकडे 
गेला आणि येशूला त्यांच्या हाती कसे धरून देता 
येईल याविषयी त्याने बोलणी केली. 
$त्यांना फार आनंद झाला व त्यांनी त्याला पैसे 
देण्याचे मान्य केले. म्हणून त्याने संमति दर्शविली 
आणि तो येशूला गर्दी नसेल तेव्हा धरून त्यांच्या 
हाती देण्याची संधि शोधू लागला 




















वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी 

(मत्तय26:17-25; मार्क 14:12-27; योहान 13:27-30) 

ग्बेखमीर भाकरीचा सण, ज्या दिवशी वल्हांडणाचे 
कोकरू मारावयाचे तो दिवस आला. "तेव्हा त्याने 
पेत्र व योहान यांना सांगून पाठविले की, “जा आणि 
आपणांसाठी वल्हांडण सणाचे भोजन तयार करा 
म्हणजे आपण ते खाऊ.” 

श्पेत्र ब योहान येशूला म्हणाले, “आम्ही ते कोठे 
करावे अशी तुमची इच्छा आहे?" 

1९तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही नगरात प्रवेश कराल 
तेव्हा पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा एक मनुष्य तुम्हांला 
भेटेल. तो ज्या घरात जाईल तेथे जा. आणि 




















109 


लूक 22:12-37 





घरमालकांस सांगा, 'गुरुजींनी तुम्हांला विचारले आहे 
'की, माझ्या शिष्यांसह वल्हांडण सणाचे भोजन करता 








लोकांवर (प्रजेबर) सत्ता गाजवितात. इतर लोकांवर 
अधिकार असणारी माणसे लोकांनी त्यांना लोकांचे 








येईल ती पाहुण्यांची खोली कोठे आहे?' 'तो मनुष्य 


उपकारकर्ते म्हणण्यास भाग पाडतात. (स्वत:ला 








तुम्हांला माडीवरील सजविलेली खोली दाखवील. 


उपकारकर्ते म्हणवून घेतात.) “परंतु तुम्ही तसे नाही. 





तेथे तयारी करा.” "तेव्हा पेत्र ब योहान तेथून निघाले. 


त्याऐवजी तुमच्यातील सर्वांत मोठा असलेल्याने सर्वांत 





जसे ल स ळी सांगितले रवे कन र्ध >... म त्यांनी 
जसे येशूने सांगितले तसेच सर्व घडले तेव्हा त्यांनी 
वल्हांडणाच्या भोजनाची तयारी केली. 


प्रभुभोजन 
(मत्तग26:26-30; मार्क 14:22-26/; 1 करिथकरांस 17:23-25) 
14वेळ हि वळ कट. शिष्यांसह 
वेळ झाली तेव्हा येशू त्याच्या शिष्यांसह 
भोजनास बसला. तो त्यांना म्हणाला, “मी दु:ख 
भोगण्यापूर्वी तुमच्याबरोबर वल्हांडण सणाचे भोजन 
घ्यावे अशी माझी फार इच्छा होती. कारण मी 
तुम्हांस सांगतो की, देवाच्या राज्यात हे परिपूर्ण होईपर्यंत 
मी पुन्हा हे भोजन करणार नाही.” 
(ह. 0७ ७ व क ण 
'नंतर त्याने पेला घेतला आणि उपकार मानले. 
तो म्हणाला, “हे घ्या, आणि आपसात वाटून घ्या. 
1&कारण मी तुम्हांस सांगतो की, देवाचे राज्य येईपर्यंत 
यापुढे मी द्राक्षफळांचा रस घेणार नाही.” 
श््नंतर ने भाकर घेतली 
नंतर त्याने भाकर घेतली आणि उपकार 
मानले. त्याने ती मोडली आणि त्यांना दिली व म्हणाला, 
्ह्हे कर क जे तम्हांसाठी द्लि श्री 
हे माझे शरीर आहे जे तु दिले आहे. माझ्या 
आठवणीसाठी हे करा." त्याचप्रमाणे त्यांचे भोजन 
झाल्यावर त्याने प्याला घेतला आणि म्हणाला, “हा 
प्याला माझ्या रक्तात नवा करार आहे. जो तुमच्यासाठी 
ओतला जात आहे.” * 


येशूविरुद्ध कोण जाईल? 

“परंतु पाहा! माझा विश्‍वासघात करणाऱ्याचा 
हात माझ्याबरोबरच मेजावर आहे. “कारण मनुष्याचा 

जसे त मीमी आ. र 
पुत्र जसे निश्‍चित केले आहे, त्याप्रमाणे मरावयास 
जाईल. परंतु ज्याने त्याचा विश्‍वासघात केला आहे, 
त्याचा धिश्‍च र असो.” 

23 भी ळा 

आणि ते आपापसात एकमेकाला प्रश्‍न विचारू 

हर ध्द आपणापैकी ११ 

लागले, “हे करणारा आपणापैकी कोण असावा? 


सेवकासारखे व्हा 
24तसेच, त्यांच्यामध्ये अशासंबंधी बाद निर्माण 
झाला की, त्यांच्यामध्ये सर्वांत श्रेष्ठ कोण आहे. 



































लहान व्हावे ब जो अधिकारी आहे त्याने सेबक 
व्हावे. तेव्हा मोठा कोण: जो मेजावर बसतो तो की 
जो सेवा करतो तो? जो मेजावर बसतो तो नाही का? 
परंतु मी तुम्हांमध्ये सेबा करणारासारखा आहे. “परंतु 
माझ्या परीक्षेमध्ये माझ्या पाठीशी उभे राहिलेले असे 
तुम्हीच आहात. 





2४ ज्याप्रमाणे माझ्या पित्याने माझी नियुक्ति केली 
तशी मी तुमची नियुक्ति राज्यावर करतो. **म्हणून 
तुम्ही माझ्या राज्यात माझ्या मेजावर खावे व प्यावे 
आणि आसनावर बसून इस्राएलाच्या बारा वंशाचा 
न्याय करावा. 








तुमचा विश्‍वास ढळू देऊ नका 

(मत्तग26:31-35; मार्क 14:27-37; योहान 13:36-38) 

अशिमोना, शिमोना, ऐक! सैतानाने तुम्हांला 
गव्हासारखे चाळावे म्हणून मागितले आहे. परंतु 
शिमोना, तुझा विश्वास ढळू नये, म्हणून मी तुझ्यासाठी 
प्रार्थना कसून केली आहे आणि तू पुन्हा माझ्याकडे 
'वबळलास म्हणजे तुझ्या भावांस स्थिर कर. 

3अपरंतु शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, “प्रभु, मी 
तुझ्याबरोबर तुरूंगात जाण्यासाठी व मरण्यासाठी तयार 
आहे.” 

अपण येशू म्हणाला, “पेत्रा, मी तुला सांगतो, तू 
मला ओळखतोस हे तीन वेळा नाकारीपर्यंत आज 
कोंबडा आरवणार नाही.” 

















संकटासाठी तयार राहा 
3ञ्येश्‌ शिष्यांना म्हणाला, “जेव्हा मी तुम्हांला 
थेली, पिशवी ब वहाणांशिवाय पाठविले, तेव्हा तुम्हांस 
'काही कमी पडले का?” ते म्हणाले, “काहीही नाही.” 
36तो त्यांना म्हणाला, “पण आता, ज्याच्याजबळ 
थैली आहे त्याने ती घ्यावी व त्याने पिशवीसुद्धा 














25घण ळी : विदेश्यांचे मसी राजे ् 
पण यश[ त्याना म्हणाला, विदेश्यांचे राजे त्यांच्या 








वचन 20 काही ग्रीक प्रतीमध्ये 19 व्या वचनाचा शेवटचा भाग 
व 20 वे वचन पूर्णपणे नाहीत. 





घ्यावी. आणि ज्याच्याजबळ तलवार नाही त्याने 
आपला झगा विकावा आणि एक विकत घ्यावी. 
अकारण मी तुम्हांस सांगतो, हा शास्त्रभाग माझ्यामध्ये 
परिपूर्ण झालाच पाहिजे: 


लूक 22:38-65 


“आणि तो अपराधी असा गणला गेला.' 
यशया 53-12 
होय, हा माझ्याविषयीचा संदर्भ पूर्ण होत आहे.” 


3४ते म्हणा", “प्रभु, पहा, येथे दोन तरवारी 
आहेत. तो त्यांना म्हणाला, “तेवढे पुरे!" 


येशूप्रेषितांना प्रार्थना करण्यास सांगतो 
(मत्तय26:36-46; सार्क 14:32-42) 

3तो निघाला आणि नेहमीप्रमाणे जेतूनाच्या 
डोंगराकडे गेला व शिष्यही त्याच्या मागोमाग गेले 
4१तो त्या ठिकाणी आला तेव्हा त्यांना म्हणाला, “तुम्ही 
मोहात पडू नये म्हणून प्रार्थना करा.” 

तो त्यांच्यापासून दगडाच्या टप्प्याइतका दूर 
गेल्यानंतर त्याने गुडघे टेकले. आणि अशी प्रार्थना 
केली, “पित्या, जर तुझी इच्छा असेल तर हा 
प्याला माझ्याकडून घे. तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नको 
तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” **स्वर्गातून एक देवदूत 
आला व तो त्याला सामर्थ्य देत राहिला “दु:खाने 
ग्रासलेला असतानासुद्धा त्याने अधिक काकुळतीने 
प्रार्थना केली. आणि त्याचा घाम रक्ताच्या थेंबासारखा 
जमिनीवर पडत होता. “आणि जेव्हा प्रार्थना करून 
तो उठला आणि शिष्यांकडे आला तेव्हा ते त्यांच्या 
दुःखामुळे थकून जाऊन झोपी गेलेले आढळले. ““तो 
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का झोपत आहात? उठा, 
आणि मोहात पडू नये म्हणून प्रार्थना करा.” 



































येशूला अटक 
(मत्तग26:47-56; मार्क 14:43-50; योहान 16:3-17) 
47्तो बोलत असता लोकांचा जमाव आला. आणि 
बारा शिष्यातील यहदा इस्कर्योत म्हटलेला एक जण 
त्यांच्यापुढे चालत होता. येशचे चुंबन घेण्यासाठी तो 
'त्याच्याजबळ आला. *४परंतु येश त्यास म्हणाला, 
“यहदा, चुंबन घेऊन मनुष्याच्या पुत्राचा त विश्‍वासघात 
करतोस रतोस काय?” “त्याच्याभोवती जे होते ते काय 
होणार हे पाहन म्हणाले, “प्रभु, आम्ही तलवारीने 
मारावे काय?" *१त्यांच्यापैकी एकाने मुख्य 
याजकाच्या नोकरावर वार केला आणि त्याचा उजवा 
कान कापला. 
अ्येशूने उत्तर दिले, “असे काही करू नका. 
त्याने त्याच्या कानाला स्पर्श केला व त्याला बरे 
केले. 


























110 


नंतर येश मुख्य याजक, मंदिराचे मुख्य 
अधिकारी आणि वडील जे त्याच्यावर चालून आले 
होते, त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तलवारी आणि सोटे 
घेऊन माझ्यावर चालून आलात, जसा काय मी 
लुटारू आहे. मी तर तुम्हांबरोबर दररोज मंदिरात 
असे आणि तुम्ही माझ्यावर हात टाकला नाही. परंतु 
ही तुमची आणि अंधाराची राज्य करण्याची वेळ 
आहे.” 


मीयेशूला ओळखतो असे म्हणण्याची 
पेत्राला भीति वाटते 
(यत्तव26:57-58; सार्क 14:53-54, 66-72; 
योहान 16:72-16, 25-27) 
$अत्यांनी त्याला अटक केली व ते त्याला मुख्य 
याजकाच्या घरी घेऊन गेले. पण पेत्र दुरून त्यांच्या 
मागे चालला. त्यांनी अंगणाच्या मध्यभागी विस्तव 
'पेटविला, आणि त्याच्याभोवती बसले. पेत्रही त्यांच्यात 
बसला. **एका दासीने तेथे त्याला विस्तवाच्या उजेडात 
बसलेले पाहिले. तिने त्याच्याकडे निरखून पाहिले 
आणि ती म्हणाली, “हा मनुष्यही त्याच्याबरोबर होता.” 
म्पेत्र ते नाकारून म्हणाला, “बाई, मी त्याला 
ओळखत नाही!” *थोड्या वेळानंतर दुसऱ्या मनुष्याने 
त्याला पाहिले आणि म्हणाला, “तू सुद्धा त्यांच्यापैकी 
एक आहेस!” पण पेत्र म्हणाला, “गृहस्था, मी नाही!” 
नंतर सुमारे एक तास झाल्यावर आणखी एक 
जण ठामपणे म्हणाला, “खात्रीने हा मनुष्यसुद्धा 
त्याच्याबरोबर होता, कारण हा गालीलाचा आहे.” 

५ष्परंतु पेत्र म्हणाला, “गृहस्था तू काय बोलतोस 
ते मला कळत नाही!” तो बोळत असताना त्याच 
क्षणी कोंबडा आरवला. आणि प्रभूने बळून पेत्राकडे 
पाहिले. पेत्राला प्रभूने उच्चारलेले बाक्य आठवले. 
आज कोंबडा आरवण्यापूर्वी रवण्यापूर्वी त तीन वेळा मला 
'नाकारशील,” असे सांगितलेले त्याला आठवले. 
मग तो बाहेर गेला आणि अतिदु:खाने रडला. 
























































'लोक येशूचा उपहास करतात 
(मत्तय26:67-68; यार्क 14:65) 
63घेशवर 
येशूबर पहारा देणाऱ्या लोकांनी त्याचा उपहास 
करायला व त्याला मारायला सुरूवात केली. “त्यांनी 
त्याचे डोळे बांधले, व त्याला प्रश्‍न विचारू लागले. 
ते म्हणाले, “ओळख बघू! तुला कोणी मारल?” 
65 ऱ्य 
आणि ते त्याचा अपमान करण्यासाठी आणखी 
पुष्कळ काही बोलले. 














111 


यहूदी पुढांऱ्यांसमोर येशू 


(मत्तग26:59-66; मार्क 14:55-64; योहान 18:79-24) 


लूक 22:66-23:22 


त्याने त्याला हेरोदाकडे पाठविले. तो त्या दिवसांत 
यरुशलेमामध्येच होता. “हेरोदाने येशला पाहिले तेव्हा 





66दिवस उगवला तेव्हा बडील लोकांची म्हणजे 





त्याला फार आनंद झाला, कारण त्याने त्याजविषयी 





त्यात दोन्ही प्रकारचे लोक, मुख्य याजक, व 


ऐकले होते, व त्याला असे वाटत होते की, तो एखादा 








नियमशास्त्राचे शिक्षक यांची सभा भरली. आणि ते 


चमत्कार करील ब आपल्याला तो बघायला मिळेल 





त्याला त्यांच्या सभेत घेऊन गेले. ते म्हणाल, “जर 
तू ख्रिस्त आहेस तर आम्हांला सांग." 





श्त्याने लज मड. शन विचारले वक म्ये 
त्याने येशूला अनेक प्रश्‍न विचारले, पण येशूने 
त्याला उत्तर दिले नाही. "मुख्य याजक आणि 








वळी क “जरी 
येशू त्यांना म्हणाला, “जरी मी तुम्हांला सांगितले 
तरी तुम्ही माझ्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही. ५ आणि 
जरी मी तुम्हांला प्रश्‍न विचारला तरी तुम्ही उत्तर 
देणार नाही. पण आतापासून मनुष्याचा पुत्र सर्वसमर्थ 
देवाच्या उजवीकडे बसलेला असेल.” 
7१ते सर्व म्हणाले, “तर मग तू देवाचा पुत्र आहेस 
११ ळे न्य द्लि 3 क की 
'काय?” त्याने त्यांना उत्तर दिले, “मी आहे असे 
तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे.” 
गा न्न > & 
'मग ते म्हणाले, “आता आपल्याला आणखी 
साक्षीची काय गरज आहे? आपण स्वत: त्याच्या 
तोंडचे शब्द ऐकले आहेत.” 











राज्यपाल पिलात येशूला प्रश्‍न विचारतो 
(यत्तग27:1-2, 71-14; सार्क 15:1-5; योहान 16:26-38) 


नियमशास्त्राचे शिक्षक तेथे उभे होते. ते त्याच्याविरुद्ध 
जोरदारपणे आरोप करीत होते. !'हेरोदाने त्याच्या 
शिपायांसह येशूला अपमानास्पद वागणूक दिली, 
त्याची थट्टा केली. त्यांनी त्याच्याबर एक तलम झगा 
घातला व त्याला पिलाताकडे परत पाठविले. “त्याच 
दिवशी हेरोद आणि पिलात एकमेकांचे मित्र बनले. 
त्यापूर्वी ते एकमेकांचे वैरी होते. 


येशूमेलाच पाहिजे 
(मत्तम27:75-26/ मार्क 1556-75; योहान 16:39, 19:16) 
1उपिलाताने मुख्य याजक, पुढारी आणि लोकांना 
एकत्र बोलावले. !“तो त्यांना म्हणला, “तुम्ही या 
माणसाला तो लोकांना भडकावीत होता म्हणून 
आणले, आता मी त्याची तुमच्यासमोर चौकशी केली 
आहे आणि तुम्ही त्याच्याविरुद्ध जे आरोप करीत 





























2 मग त्यांचा सर्व समुदाय उठला, व त्यांनी 
त्याला (येशूला) पिलाताकडे नेले. “ब ते 
त्याच्यावर आरोप करू लागले. ते म्हणाले, “आम्ही 





आहात त्यासाठी मला काहीही आधार सापडत नाही. 
15हेरोदालाही आरोपाविषयी काहीही आधार सापडला 





या माणसाला लोकांची दिशाभल करताना पकडले. 
तो केसराला कर देण्यासाठी विरोध करतो आणि 
म्हणतो की, तो स्वत: ख्रिस्त, एक राजा आहे 





नाही. कारण त्याने त्याला परत आमच्याकडे आणले 
आहे. तुम्हीही पाह शकता की, मरणाची शिक्षा देण्यास 
योग्य असे त्याने काहीही केलेले नाही. !6म्हणन मी 














अमग पिलाताने येशला विचारले, “त यहद्यांचा 
राजा आहेस काय? 
येशू म्हणाला, “मी आहे हे तू म्हणतोस ते बरोबर 


०. त: 


आह. 


याला फटके मारून सोडून देतो. '7* 

1&यण ते सर्व एकत्र मोठ्याने ओरडले, “या 
माणसाला ठार करा! आणि आम्हांसाठी बरब्बाला 
सोडा!” 1(बरब्बाने शहरात खळबळ माजवली होती. 











“मग पिलात मुख्य याजकांना आणि जमावाला 


त्याने काही लोकांना ठारही केले होते, त्यामुळे 





म्हणाला, “या माणसावर दोष ठेवण्यास मला काही 
'कारण आढळत नाही.” 
अपण त्यांनी आग्रह धरला. ते म्हणाले 





क ह होते 
त्याला तुरूंगात टाकले होते.) 
2०्पुन्हा पिलात त्यांच्याशी बोलला, कारण येशूला 
सोडण्याची त्याची इच्छा होती. “पण ते ओरडतच 








“यहदीयातील सर्व लोकांना तो आपल्या शिकवणीने 





भडकावीत आहे, त्याने गालीलापासून सुरूवात केली 
आणि येथपर्यंत आला आहे. 


पिलात येशूला हेरोदाकडे पाठवितो 
*पिलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने विचारले की, 
“हा मनुष्य गालीलाचा आहे काय?” "जेव्हा त्याला 
समजले को, येशू हेरोदाच्या अंमलाखाली येतो. तेव्हा 














राहिले, “त्याला वधस्तंभावर खिळा, त्याला 
वधस्तंभावर खिळा!” 
तिसऱ्यांदा पिलात त्यांना म्हणाला, “परंतु या 





क. क्र क. 
माणसाने असा कोणता गुन्हा केला आहे? मरणाची 
शिक्षा देण्यायोग्य असे मला याच्याविरुद्ध काहीही 











वचन 17 काही ग्रीक प्रतीमध्ये, “प्रत्येक वर्षी वल्हांडणाच्या 
9 


वेळी पिलाताला लोकांसाठी एका केद्या सोडावे लागे”. 





लूक 23:23-50 





आढळले नाही. यास्तव मी याला फटक्याची शिक्षा 
सांगून सोडन देतो. 


112 


अलोक तेथे पाहात उभे होते. आणि पुढारी थट्टा 
करून म्हणाले, “त्याने दुसऱ्यांना वाचविले, जर तो 








2अपरंतु ते मोठ्याने ओरडतच राहिले आणि त्याला 





ख्त्रिस्त, देवाचा निवडलेला असेल तर त्याने स्वतःला 





वधस्तंभावर ख्िळण्याची मागणी करू लागले. आणि 
त्यांच्या ओरडण्याचा विजय झाला. *पिलाताने त्यांची 
मागणी मान्य करण्याचे ठरविले. 


वाचवावे!” 
३४शिपायांनीही त्याची थट्टा केली. ते त्याच्याकडे 
आले आणि त्यांनी त्याला आंब दिली. /आणि ते 


क ध्जर 











जो मनुष्य दंगा आणि खून यासाठी तुरूंगात 


म्हणा”, जर तू यहद्याचा राजा आहेस तर स्वत:ला 





टाकला गेला होता, व ज्याची त्यांनी मागणी केली 


वाचव!” *त्याच्याबर असे लिहिले होते: “हा यहूदी 





होती त्याला त्याने सोडन दिले. पिलाताने त्यांच्या 
इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी येशला त्यांच्या हाती दिले 





येशूला वधस्तंभावर खिळून ठार मारले 
(मत्तव27:32-44; मार्क 15:21-32; योहान 19:77-27) 


लोकांचा राजा आहे. 

3तेथे खिळलेल्या एका गुन्हेगाराने त्याचा 

अपमान केला. तो म्हणाला, “तू ख्रिस्त नाहीस काय? 

स्वत:ला व आम्हालाही वाचव!” 
4ष्घण दसऱ्या च. न. “ 

पण दुसऱ्या गुन्हेगाराने त्याला दटावले आणि 

















2ष्ते घेऊन जात क... वव 
ते त्याला घेऊन जात असताना, कुरेने येथील 
शिमोन नावाच्या मनुष्याला त्यांनी धरले. तो 





“तला न र भय 
म्हणाला, “तुला देवाचे भय नाही का? तुलाही तीच 
शिक्षा झाली आहे. “'पण आपली शिक्षा योग्य आहे. 








शेताकडून येत होता. त्यांनी बधस्तंभ त्याच्यावर 
ठेवला व त्यांनी त्याला तो वधस्तंभ येशूच्या मागे 
'वाहावयास लावला. 





'कारण आपण जे केले त्याचे योग्य फळ आपणांस 
मिळत आहे. पण या माणसाने काहीही अयोग्य केले 
नाही.” “नंतर तो म्हणाला, “येशू, तू आपल्या 








2प्लोकांचा मोठा समुदाय त्याच्यामागे चालला 
होता. त्यामध्ये त्याच्यासाठी शोक करणाऱ्या आणि 
रडणाऱ्या काही स्त्रियांचाही समावेश होता. येशू 
त्यांच्याकडे वळून म्हणाला, “यरुशलेमच्या कन्यांनो 
माझ्यासाठी रड नका, तर आपल्या स्वत:साठी आणि 
आपल्या मुलांबाळांसाठी बाळांसाठी रडा. कारण असे दिवस 
येत आहेत, जेव्हा लोक म्हणतील, 'धन्य त्या स्त्रिया 
ज्या वांझ आहेत, आणि धन्य ती गर्भाशये, ज्यांनी 











त 














राज्याधिकाराने येशील तेव्हा माझी आठवण कर.” 
“येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खरे सांगतो, आज 
तू मजबरोबर सुखलोकात असशील.” 





येशूचा मृत्यू 
(मत्तय27:45-56) मार्क 15:33-41; योहान 19:28-30) 
44त्यावेळी जबळजवळ दुपारचे बारा वाजले होते 
आणि तीन वाजेपर्यंत सर्व प्रदेशावर अंधार पडला. 








जन्मदिले नाहीत, ब धन्य ती स्तने, ज्यांनी कधी 
पाजले * 30लेव्हा ते पर्व; र) न 
'पाजले नाही.' 3"तेव्हा ते पर्वतास म्हणतील, “आम्हांवर 








त्यादरम्यान सूर्य प्रकाशला नाही. **आणि मंदिरातील 
पडदा फाटला आणि त्याचे दोन भाग झाले. “येशू 

















पडा!” आणि ते टेकड्यांस म्हणतील. “आम्हांला 


मोठ्या आवाजात ओरडला, “पित्या, मी आपला आत्मा 





झाका!”* 3जर लोक असे करतात जेव्हा झाड 


तुझ्या हाती सोपवून देतो.” असे म्हटल्यानंतर तो 








हिरवे असते, तर झाड सुकल्यावर काय होईल?” 
33दोन दुसरी माणसे जी दोघेही गुन्हेगार होती, 
त्यांनाही मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी 
व होते 33 जेव्ह के क्ल 
करण्यासाठी नेत होते. *आणि जेव्हा ते 





मेला. “जेव्हा रोमी सेनाधिकाऱ्याने काय घडले ते 
पाहिले तेव्हा त्याने देवाचे गौरब केले आणि म्हणाला, 
“खरोखर हा नीतिमान मनुष्य होता.” 

“हे दृष्य पाहण्यासाठी जमलेल्या लोकांनी 














गुन्हेगारांसमवेत “कवटी” म्हटलेल्या ठिकाणी आले, 





घडलेल्या गोष्टी पाहिल्या, तेव्हा ते छाती बडबीत 





तेथे त्यांनी त्याला वधस्तंभी गुन्हेगारांमध्ये खिळले . 
एका गुन्हेगाराला त्यांनी उजवीकडे ठेवले व दुसऱ्याला 


परत गेले. **परंतु त्याच्या ओळखीचे सर्वजण हे 
पाहण्यासाठी द्र उभे राहिले. त्यामध्ये गालीलाहन 








डावीकडे ठेवले. 3*नंतर येशू म्हणाला, “हे 


'हे बापा, 
त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना 
समजत नाही. 


त्यांनी चिठ्ठया ल वळ तळ. केशर.» 
त्यांनी चु या टाकून त्याचं कपड वाटून घेतल. 














तेव्हा ... झाका होशेय 10:8 


त्याच्यामागे आलेल्या स्त्रियाही होत्या 


योसेफ अरिमथाईकर 
(मत्तय27:57-61; मार्क 15:42-47; योहान 19:36-42) 
तेथे एक योसेफ नावाचा एक मनुष्य होता. तो 
यहूदी सभेचा सभासद होता. तो चांगला आणि धार्मिक 





113 


लक 23:51-24:24 





मनुष्य होता. 'तो सभेच्या निर्णयाशी ब कृतीशी 
सहमत नव्हता. तो यहदीयातील अरिमथाई नगराचा 
होता. तो देवाच्या राज्याची बाट पाहत होता. £ःहा 
मनुष्य पिलाताकडे गेला आणि त्याने येशूचे शरीर 
मागितले. ते त्याने बधस्तंभावरून खाली काढले 
आणि तागाच्या वस्त्रात गुंडाळले. नंतर ते खडकात 
खोदलेल्या कबरेत ठेवल. ही कबर अशी होती की, 
जिच्यात तोपर्यंत कोणाला ही ठेवले नव्हते. $*तो 
शुक्रवार (तयारीचा दिवस) होता, आणि शब्बाथ सुरू 
होणार होता. ४गालीलाहन येशबरोबर आलेल्या 
स्त्रिया योसेफाच्या मागे गेल्या. त्यांनी ती कबर व 


























तागाच्या गुंडाळण्याच्या वस्त्राशिवाय काही आढळले 
नाही. जे घडले त्याविषयी तो स्वत:शीच आश्‍चर्य 
करीत दूर गेला. 





अम्माऊसच्या वाटेवर 
(मार्क 16:12-13) 
13त्याच दिवशी त्यांच्यातील दोघे शिष्य 
यरुशलेमापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर 
असलेल्या अम्माऊस नावाच्या गावाला चालले होते. 
14ते एकमेकांशी या घडलेल्या सर्व गोष्टींविषयी बोलत 
होते. ते बोळत असताना आणि या गोष्टींची चर्चा 














तिच्यामध्ये ते शरीर कसे ठेवले ते पाहिल. $*नंतर 








करीत असताना येशू स्वत: आला आणि त्यांच्याबरोब 





त्या घरी गेल्या व त्यांनी सुगंधी मसाले आणि लेप 
तयार केले. शब्बाथ दिवशी त्यांनी आज्ञेप्रमाणे विसावा 
घेतला. 





येशूमरणातून उठला आहे 
(मत्तम26:1-10; मार्क 16:7-8; योहान 20:7-10) 


चालू लागला. “पण त्यांचे डोळे त्याला 
ओळखण्यापासून बंद करण्यात आले होते. ''्येशू 
त्यांना म्हणाला, “चालत असताना तुम्ही 
एकमेकांबरोबर बोलत आहात त्या गोष्टी कोणत्या 
आहेत?” 











2 आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी त्या स्त्रिया 
अगदी पहाटेस कबरेकडे आल्या, आणि 


चालता चालता ते थांबले. ते अतिशय दु:खी 
दिसले. !*त्यांच्यातील एकजण ज्याचे नाव क्लयपा 








त्यांनी स्वत: तयार केलेले मसाले आणले. "त्यांना 
दगड कबरेवरून लोटलेला आढळला. 3त्या आत 
गेल्या, परंतु त्यांना प्रभु येशूचे शरीर सापडले नाही. 
“यामुळे त्या अवाक्‌ झाल्या असतानाच, अचानक 











होते, तो त्याला म्हणला, “ह्या दिवसांमध्ये घडलेल्या 
गोष्टी माहीत नसलेले असे यरुशलेमात राहणारे तुम्ही 
एकटेच आहात काय?” 


श्र्येश 


श्रयेशू त्यांना म्हणाला, 





“तुमच्या मते कोणत्या 





लखलखीत कपडे घातलेले दोन पुरुष त्यांच्या बाजूला 





उभे राहिले. $अतिशय भयभीत होऊन त्यांनी आपले 
चेहरे जमिनीकडे वळविले. ते दोन पुरुष त्यांना 
म्हणाले, “जो जिवंत आहे त्याचा शोध तुम्ही 











कयी र “नासरे' क येशबिषयीच्या 

ते त्याला म्हणाले , थकर येशू 
सर्व गोष्टी. हाच तो मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी 
आणि शब्दांनी देवासमोर आणि मनुष्यांसमोर एक 








मेलेल्यांमध्ये का करता? "तो येथे नाही; तो उठला 
आहे! तो गालीलात असताना त्याने तुम्हांला काय 
सांगितले याची आठवण करा. “तो असे म्हणाला 





महान संदेष्टा झाला. आणि आम्ही चर्चा करीत 
होतो की, कसे आमच्या प्रमुख याजकांनी आणि 
अधिकाऱ्यांनी त्याला मरणदंड भोगण्यासाठी स्वाधीन 











की, मनुष्याच्या पुत्राला धरून पापी लोकांच्या हाती 
द्यावे, त्याला वधस्तंभावर खिळावे आणि तिसऱ्या 





केले. आणि त्यांनी त्याला वधस्तंभी खिळले. 2'आम्ही 
अशी आशा केली होती की, तोच एक आहे जो 





दिवशी त्याने उठावे. “नंतर स्त्रियांना येशूच्या शब्दाची 
आठवण झाली. 
श्र्त्या नयें त्यांनी (लि 

त्या कबरेपासून परतल्या आणि त्यांनी या सर्व 





इस्राएलाची मुक्तता करील. आणि या सगव्व्याशिवाय 
न क र री आज 

हे सर्व घडून गेलेल्या गोष्टीला आज तीन दिवस 
झालेत. 2*आणि आमच्या परिवारातील काही स्त्रियांनी 











गोष्टींचे वर्तमान अकरा प्रेषितांना ब इतर सर्वांना 


आम्हांला थश्च केले आहे: आज अगदी पहाटे त्या 





सांगितले. "त्या स्त्रिया मरीया मग्दालिया, योहाज्ञा, 


> कळ. रीळ रर; क क नच 
कबरकड गल्या, परतु त्याना त्याच शरीर सापडले 








आणि याकोबाची आई मरीया ह्या होत्या. त्या आणि 


नाही. त्यांनी येऊन आम्हांला सांगितले की, त्यांना 











इतर स्त्रियांसुद्धा ज्या त्यांच्याबरोबर होत्या, प्रेषितांना 





देवदूतांचा दृष्टात घडला आणि देवदूतांनी सांगितले 





या गोष्टी सांगत होत्या. !'पण प्रेषितांना त्यांचे सांगणे 


की, तो जिवंत आहे. तेव्हा आमच्यातील काही 





मूर्खपणाचे बाटले. आणि त्यांनी त्यांच्यावर विश्‍वास 


'कबरेकडे गेले, आणि स्त्रियांनी जसे सांगितले होते, 





ठेवला नाही. !2पण पेत्र उठला आणि कबरेकडे 


> र नर त्यांनी पाहिले 
तसेच त्यांना आढळले, पण त्यांनी त्याला पाहिले 











3. पाहिले 
'पळाला. त्याने खाली वाकून पाहिले पण त्याला 


नाही.” 


लूक 24:25-53 


114 





25मग येश॒ त्यांना म्हणाला, “संदेष्ट्यांनी 


अ्ते दचकले आणि भयभीत झाले. त्यांना असे 





सांगितलेल्या सर्व गोष्टींवर विश्‍वास ठेवण्यास तुम्ही 
अति मूख आणि मंद आहात. *ख्रिस्तासाठी या सर्व 
गोष्टी सहन करणे आणि त्याच्या गौरबात जाणे 
आवश्यक नव्हते काय?” “आणि म्हणून त्याने 
मोशेपासून सुरूवात करून आणि सर्व संदेष्ट्यापर्यंत 


वाटले की, ते भूत पाहत आहेत. तो त्यांना म्हणाला, 
“तुम्ही असे अस्वस्थ का झालात? तुमच्या मनात 
शंका का निर्माण झाल्या? माझे हात व पाय पाहा. 
तुम्हाला मी दिसतो तोच मी आहे. मला स्पर्श करा 
आणि पाहा की, मला आहे तसे हाडमांस भुताला 








सांगून, पवित्र शास्त्रात त्याच्याविषयी काय लिहिले 
आहे ते सर्व त्याने त्यांना स्पष्ट करून सांगितले. 








ह. 





3. 40 कर व्र टी वक. 
नसते. *१"असे बोलून त्याने त्यांस आपले हातपाय 
दाखवले. तरीही त्यांच्या आनंदामुळे त्यांना ते खरे 








2्ध्ज्या व 3 जात होते त्याच्याजबळ 
ज्या खंड्याकड त जात , त्याच्याजवळ त॑ 





वाटेना. “ते आश्‍चर्यचकित झाले तेव्हा येश त्यांना 








गक क र ळी जण 
आले आणि येशूने असा बहाणा केला को, जण 
काय तो पुढे जाणार आहे. “परंतु जास्त आग्रह 





र 





म्हणाला, “येथे तुमच्याजवळ खाण्यासाठी काय आहे? 
*ःत्यांनी त्याला भाजलेला माशाचा तुकडा दिला. 








करून ते म्हणाले, “आमच्या बरोबर राहा. कारण 
जवळजवळ संध्याकाळ झालीच आहे. आणि दिवसही 
जवळजवळ मावळला आहे.” मग तो त्यांच्याबरोबर 
राहावयास आत गेला. 

3३9जेव्हा तो त्यांच्याबरोबर जेवायला मेजासभोवती 











43त्याने तो घेतला व त्यांच्यासमोर खाल्ला. 





44तो त्यांना म्हणाला, “ह्याच त्या गोष्टी ज्या मी 
तुम्हांबरोबर असताना सांगितल्या होत्या की, मोशेचे 
नियमशास्त्र, भविष्यबादी आणि स्तोत्रे ह्यात 











बसला, त्याने भाकर घेतली आणि उपकार मानले. 
नंतर त्याने ती मोडली व ती त्यांना तो देऊ लागला. 





माझ्याविषयी जे सांगितले आहे ते सर्व पूर्ण झालेच 
पाहिजे.” 





अतेव्हा त्यांचे डोळे उघडले आणि त्यांनी त्याला 
ओळखले. पण तो त्यांच्यातून अदूऱय झाला. 





45नंतर पकित्र शास्त्र समजण्यासाठी त्याने त्यांची 
क. उघडली 4€मग व (१ क प लिहिले 
मने , “मग तो त्यांना म्हणाला, “असे लिहिले 








उ2मग अ > क हर “तो व्र 
मग ते एकमंकाना म्हणू लागल, तो वाटेवर 


आहे की, ख्रिस्ताने दु:ख भोगावे आणि मेलेल्यांतून 








आपणाशी बोलत असताना व पकित्र शास्त्र आपल्याला 
स्पष्ट करून सांगत असताना आपली अंतःकरणे 
आतल्या आत उकळत नव्हती काय?" 
33मग क १७. वी ह च तो ल क 

मग ते लगेच उठले, व यरुशलेमेस परत गेले. 
ही क त्यांच्याबरोबर ७ मय 
तेव्हा त्यांना अकरा प्रेषित व त्यांच्याबरोबर असलेले 
इतर एकत्र जमलेले आढळले. प्रेषित आणि इतरजण 
म्हणाले, “खरोखर प्रभु उठला आहे.! आणि 
शिमोनाला दिसला आहे.” ?*नंतर त्या दोन शिष्यांनी 

बड ह 2 के > सांगितले >. 

वाटेत काय घडले ते त्याला सांगितले आणि तो 
भाकर मोडत असताना त्यांनी त्याला कसे ओळखले 
ते सांगितले. 




















येशूत्याच्या अनुयायांना दर्शन देतो 
(मत्तव26:16-20; मार्क 16:74-18; योहान 20:79-23; मेष्तांची 
कृत्ये. 1.6-8) 


ते या गोष्टी त्यांना सांगत असतानाच येशू 








त्यांच्यामध्ये उभा राहिला आणि त्यांस म्हणाला, 
“तुम्हांस शांति असो.” 


तिसऱ्या दिवशी उठावे. *7आणि यरुशलेमापासून 
सुरूवात करून सर्व राष्टंस माझ्या पित्याने जे बचन 
दिले आहे ते पाठवीन. पापक्षमेसाठी पश्‍चात्तापाची 
घोषणा करावी. “या गोष्टींचे तुम्ही साक्षी आहात. 
49 य पित्याने जे बचन द्लि 

आता मी तुम्हांला माझ्या पित्याने जे बचन दिले 
आहे ते पाठवीन. परंतु जोपर्यंत तुम्ही स्वर्गीय 
सामर्थ्याने भरले जात नाही तोपर्यंत तुम्ही या शहरातच 
राहा.” 








येशूपरत स्वर्गात जातो. 
(यार्क 16:19-20); शेषितांची कृत्यें: 1:9-11) 

$"नंतर तो त्यांना बाहेर दूरवर बेथानीपर्यंत घेऊन 
गेला आणि त्याने हात वर करून आशीर्वाद दिला. 
अतो त्यांना आशीर्वाद देत असतानाच तो त्यांना सोडून 
गेला. आणि त्याला स्वर्गात घेण्यात आले. 

5>नंतर त्यांनी त्याची उपासना केली व ते मोठ्या 
आनंदाने यरुशलेमाला परतले. 3आणि देवाची सतत 
स्तुति करीत ते मंदिरात राहिले. 














योहानाने लिहिलेले शुभवर्तमान 


येशू जगात येतो 
जगाची उत्पत्ति होण्यापूर्वी शब्द* अस्तित्वात होता. 
तो शब्द देवाबरोबर होता, आणि शब्द देव होता. 
थ्तो शब्द सुरूवातीपासूनच देवाबरोबर होता. 
3त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) सर्व काही निर्माण करण्यात 
आले त्याच्याशिवाय काहीच निर्माण करण्यात आले 
नाही. “त्याच्यामध्ये जीवन होते. ते जीबन जगातील 
लोकांसाठी प्रकाश (समजबुद्धी, चांगुलपण) असे होते. 
5हा प्रकाश अंधारात प्रकाशतो. पण त्या प्रकाशाला 




















रि ळय भत आ 
अंधाराने पराभूत* केले नाही. 
ध्योहान* नावाचा एक मनुष्य होता. देवाने 








त्याला पाठविले. “तो लोकांना प्रकाशाविषयी 
(ख्रिस्ताविषयी) सांगण्यासाठी आला. यासाठी की, 
योहानाकडून प्रकाशाविषयी ऐकून लोकांनी विश्‍वास 
ठेवावा. *योहान तो प्रकाश नव्हता, परंतु लोकांना 
प्रकाशाविषयी सांगण्यासाठी योहान आला. “खरा 
प्रकाश जगात येणार होता. हा प्रकाश सर्व लोकांना 
प्रकाश देतो. 

7१शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारेच जग 
निर्माण झाले. परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही. 
तो जगात आला. जे त्याचे स्वत:चे होते त्या लोकांकडे 
आला, परंतु त्याच्या स्वत:च्याच लोकांनी त्याला 
आपले मानले नाही. !काही लोकांनी त्याला आपले 
मानले. त्यांनी त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला. विश्‍वास 
ठेवणाऱ्या सर्वांना त्याने देवाची मुले होण्याचा हक्क 
दिला. 73ही मुले लहानबालके जन्मतात तशी जन्मली 
नाहीत. त्यांचा जन्म आईवडिलांच्या इच्छेने किंवा 



























































योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म देवाकडून 
झाला. 





शब्द ग्रीक शब्द 'लोगोस' चे मराठी भाषांतर, या ठिकाणी 
याचा अर्थ ख्रिस्त. मूळ अर्थ कोणतेही भाषांतर . 





पराभूत किंवा समजणे. 


योहान बाप्तिस्मा करणारा योहान. याने येशूच्या येण्याविषयी 
संदेश दिला. (वाचा. मत्तय उरा व लूक 3रा अध्याय). 








14शब्द मनुष्य झाला आणि आमच्यामध्ये राहिला. 
आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. ते देवपित्याच्या एकमेव 
अशा पुत्राचे गौरव ख्रिस्ताशिवाय दुसरे असू 
शकत नाही. तो शब्द कृपा (दयाळूपणा) आणि 
सत्य यांनी पूर्णपणे भरला होता. /योहानाने 
त्याच्याविषयी लोकांना सांगितल. योहान म्हणाला, 
'ज्याच्याविषयी मी सांगत आहे तो हाच. मी म्हणालो, 
माझ्यानंतर येणारा माझ्याहन थोर आहे, तो माझ्या 
अगोदरपासून आहे 
16शब्द (ख्रिस्त) हा कृपा (दयाळ्पणा) ब सत्य 
यांनी पूर्णपणे भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला 
भरपूर आशीर्वाद मिळाले. 
1ग्मोशेद्वारे नियमशास्त्र दिले, पण दया व सत्याचा 
मार्ग ही येशू ख्रिस्ताद्वारे प्राप्त झाली. !*कोणाही 
मनुष्याने आतापर्यंत देबाला कधी पाहिले नाही. परंतु 
एकमेव देव (येशू) जो बापाच्या उराशी आहे, तो 
पुत्रा्वारे आम्हांला प्रकट झाला आहे.* 


























योहान येशूविषयी लोकांना सांगतो 
(मत्तय3:1-12; सार्क 1:2-8; ळूक 3:15-17) 

यरुशलेम येथील यहूदी लोकांनी योहानाकडे 
काही याजक वब लेवी* ह्यांना पाठविले. “त कोण 
आहेस?" हे विचारण्यासाठी यहदी लोकांनी त्यांना 
पाठविले 

2०्योहान अगदी मोकळेपणाने बोलला. त्याने उत्तर 
देण्यास नकार दिला नाही. तो स्पष्टपणे म्हणाला, 
“मी ख्रिस्त* नाही.” योहानाने लोकांना तेच सांगितले. 

यहूदी लोकांनी योहानाला विचारले, “तर मग 


























परंतु ... झाला आहे किंवा “परंतु फक्त देवाचा पित्याच्या 
अगदी जवळचा आहे.” काही ग्रीक प्रतीमध्ये, “फक्त पुत्रच 
पित्याच्या अगदी जवळचा आहे,” असे म्हटेलेले आहे. 











लेवी हे लेवी वंशातील लोक होते. ते यहूदी याजकांना मंदिराच्या 
'कामात मदत करीत असत. 





खिस्त देवाचा अभिषिक्त (मशीहा) किंवा देवाचा निवडलेला. 


योहान 1:22-42 


तू कोण आहेस? तू एलीया* आहेस काय?" 
योहानाने उत्तर दिले, “नाही, मी एलीया नाही.” 





116 





वि १ वळसे 'पाठविले 
पाण्याने करावा म्हणून देवाने मला पाठविले. आणि 
देवाने मला सांगितले, “आत्मा खाली येऊन एका 











यहूदी लोकांनी विचारले, “तू संदेष्टा आहेस काय?” 
योहानाने म्हटले, “नाही, मी संदेष्टा नाही.” 
थथ्यावर यहदी लोक म्हणाले, “त्‌ कोण आहेस? 





मनुष्यावर स्थिरावताना दिसेल. तोच मनुष्य पवित्र 
कळी ११ 1) ्हे 
आत्म्याने* बाप्तिस्मा करील. 





योहान म्हणाला, “हे 
होताना मी पाहिले आहे. स्वर्गातून पवित्र आत्मा 








तुझ्याविषयी आम्हांला सांग. ज्या लोकांनी आम्हांला 
पाठविले, त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यावे हे तू आम्हांला 





खाली उतरताना मी पाहिला. आत्मा कबुतरासारखा 
दिसत होता. आणि तो त्याच्यावर (येशूबर) येऊन 








सांग. तू स्वत:ला कोण म्हणवितोस?" >'योहानाने 
त्यांना यशया संदेष्ट्याच्या शब्दात सांगितले, 


“मी वैराण रानात ओरडणाऱ्या मनुष्याची 
वाणी आहे: 'प्रभूसाठी सरळ मार्ग तयार 
करा.' ” यशाया 40:3 


स्थिरावला. म्हणून मी लोकांना सांगतो: 'तो (येशू) 
देवाचा पुत्र आहे.' ” 


येशूचे पहिले शिष्य 
ऊदुसऱ्या दिवशी योहान पुन्हा तेथे आला. 
योहानाबरोबर त्याचे दोन शिष्य होते. *योहानाने 
येशूला जाताना पाहिले. योहान म्हणाला, “पाहा हा 














“परूशी लोकांनी या यहूदी लोकांना पाठविले 
होते. “हे लोक योहानाला म्हणाले, “तू म्हणतोस 
की, मी ख्रिस्त नाही; मी एलीया नाही किंबा मी 








र ११. 
देवाचा कोकरा!”* 

अ्योहान हे बोलत असता त्या दोघा शिष्यांनी 
र. कोल नि योहानाचे र तोक >> सक आ. 
ऐकले, म्हणून ते योहानाचे शिष्य येशूच्या मागे गेले. 











संदेष्टाही नाही, मग तू लोकांचा बाप्तिस्मा का 
करतोस?” 


येशूने मागे वळून पाहिले तो दोघेजण आपल्यामागे 
क्य रि व दिसले क कट>ये विचारले 
येत आहेत असे त्याला दिसले. येशूने विचारले , 








2्योहानाने उत्तर दिले, “मी लोकांचा बाप्तिस्मा 
पाण्याने करतो. परंतु तुम्हांला माहीत नाही असा 
एक मनुष्य येथे तुमच्यात आहे. “माझ्यानंतर येणारा 





“तुम्हांला काय पाहिजे?” ते दोघे म्हणाले, “गुरूजी 
(रब्बी), तुम्ही कोठे राहता?” 
ऑ्येशूने उत्तर दिले, “माझ्याबरोबर या म्हणजे 





तो हाच मनुष्य आहे. त्याच्या बहाणांचे बंद 
सोडण्याइतकीही माझी लायकी नाही.” 
2ध्यार्देन नदीपलीकडील बेथानी गावात या सर्व 





तुम्हांला दिसेल.” तेव्हा ते दोघेजण येशूबरोबर गेले. 
येशू राहत होता ती जागा त्यांनी पाहिली. ते त्या 
दिवशी येशूबरोबर तेथे राहिले. त्यावेळी सुमारे दुपारचे 











गोष्टी घडल्या. योहान तेथेच लोकांचा बाप्तिस्मा 
करीत असे. 

४्दुसऱ्या दिवशी योहानाने येशूला आपणांकडे 
येताना पाहि. योहान म्हणाला, “पाहा, हा देवाचा 
'कोकरा. जगाचे पाप वाहन नेणारा. ?*याच्याविषयी 








चार वाजले होते 

4भ्येशविषयी योहानाकडन ऐकल्यावर ते दोघे जण 
येशच्या मागे गेले. त्यांच्यापैकी एकाचे नाव अंद्रिया 
होते. अंद्रिया हा शिमोन पेत्राचा भाऊ. *अंद्रियाने 
पहिली गोष्ट ही केली को, आपला भाऊ शिमोन 











मी बोलत होतो. मी म्हणालो, माझ्यानंतर एक मनुष्य 
येणार आहे. परंतु तो माझ्याहन थोर आहे. तो माझ्या 
अगोदरपासन आहे. तो सदाजीबी आहे.' तो कोण 





याला शोधून काढले. अंद्रिया शिमोनाला म्हणाला, 
“आम्हांला मशीहा सापडला आहे.” 
4थ्शिमोनाला घेऊन अंद्रिया येशूकडे आला. 





होता हे मलाही माहीत नव्हते. परंतु मी पाण्याने 





शिमोनाकडे पाहून येशू म्हणाला, “तू योहानाचा पुत्र 








बाप्तिस्मा करीत आलो यासाठी की, येशू हाच 
खिस्त आहे हे इस्राएलाला (यहूदी लोकांना) कळावे.” 

3३233नंतर योहान म्हणाला, “खिस्त कोण होता हे 
मलाही माहीत नव्हते परंतु मी लोकांचा बाप्तिस्मा 




















'एलीया इ. स. पू. 850 मध्ये होऊन गेलेला एक संदेष्टा, यहदी 
लोकांची अशी अपेक्षा होती की, मशीहा येण्यापूर्वी एहीया येईल 





बाप्तिस्मा ग्रीक शब्द. याचा अर्थ एखादी व्यक्ति किंवा वस्तु 
'काही वेळ पाण्याखाली बुडविणे. 


शिमोन आहेस. तुला केफा* म्हणतील 








'पबित्र आत्मा याला देवाचा आत्मा, ख्िस्ताचा आत्मा व सांत्वन 
करणारा म्हणतात. देव व खिस्त यांच्यासह असलेला व तो 
जगामध्ये देवाचे कार्य करतो. 








देवाचा कोकरा येशूचे नाव, येशू जणू कोकरा असून देवाला 
तो अर्पण केला आहे. 





केफा ग्रीकमध्ये पेत्र व अरेमी केफायाचा अर्थ 'खडक'. 


117 


*3दुसऱ्या दिवशी येशूने गालील प्रांतात जाण्याचे 


योहान 1:43-2:15 





येशूची आई नोकरांना म्हणाली, “येशू तुम्हांला 





ठरविले. तेव्हा तो फिलिप्पाला भेटला. येशू त्याला 
म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” 


सांगेल तसे करा.” 
“त्या ठिकाणी दगडाचे सहा मोठे रांजण होते 








44 जसे अंद्रिया व पेत्र तसाच फिलिप्पही बेथसैदा 


यहदी लोक विशेष विधीप्रसंगी धुण्यासाठी* पाणि 





या गावचा होता. “*फिलिप्प नथनेलास भेटला व 


ठेवण्यासाठी ठेवण्यासाठी हे हे रांजण वापरीत असत. प्रत्येक रांजणात 





म्हणाला, “मोशेने नियमशास्त्रात जे लिहिले आहे 
त्याची आठवण कर. जो येणार आहे त्या मनुष्याविषयी 





बीस ते तीस बादल्या पाणी मावत असे 


ग्येशू नोकरांना म्हणाला, “हे रांजण पाण्याने भरा 








मोशेने व संदेष्ट्यांनीही लिहिले. तो आम्हांला सापडला 


मग नोकरांनी ते रांजण काठोकाठ भरले. “मग येशू 





आहे. त्याचे नाव येशू आहे. तो योसेफाचा पुत्र असून 
नासरेथ गावचा आहे.” 

परंतु नथनेल फिलिप्पाला म्हणाला, “नासरेथ! 
'नासरेथमधून काही चांगले निघेल काय?” फिलिप्प 
म्हणाला, “येऊन पहा.” 

“म्येशूने नथनेलाला आपल्याकडे येताना पाहिले. 
येश्‌ म्हणाला, “हा येत असलेला मनुष्य खरोखर 
देवाच्या लोकांपैकी एक आहे. त्याच्यात खोटे काहीच 

















नोकरांना म्हणाला, “आता यातील काही पाणी काढा 
आणि ते भोजनप्रमुखाकडे न्या.” 

मग नोकर ते पाणी घेऊन भोजनप्रमुखाकडे गेले. 
श्मग लग्नसमारंभातील भोजनप्रमुखाने ते चाखून 
पाहिल, तर पाण्याचा द्राक्षारस झालेला होता. तो 
क्षारस कोठून आला हे त्या माणसाला माहीत नव्हते. 
परंतु ज्या नोकरांनी ते पाणी नेले होते त्यांना तो 
क्षारस कोठून आला होता हे माहीत होते. 
लग्नसमारंभाच्या भोजनप्रमुखाने बराला बोलाविले. 








-च 








-त ३५ 


3 ४] 





> 





नाही.” 
'कसे ओळखता?" नथनेलाने 


९तो वराला म्हणाला, “लोक नेहमी उत्तम द्राक्षारस 





4*“तुम्ही मला 
विचारले. येशूने उत्तर दिले, “तू अंजिराच्या 





पहिल्यांदा वाढतात. नंतर पाहुणे भरपूर प्याले म्हणजे 





झाडाखाली उभा होता. तेव्हाच मी तुला पाहिले. 
फिलिप्पने तुला माझ्याविषयी सांगण्यापूर्वीच.” 

“मग नथनेल येशूला म्हणाला, “रब्बी (गुरूजी) 
तुम्ही देवाचे पुत्र आहात. तुम्ही इस्राएलाचे राजे आहात. 











मग लोक हलक्या प्रतीचा वाढतात. परंतु तु तू तर 
उत्तम द्राक्षारस अजन राखून ठेवला आहेस 

एस्वर्गीय सामर्थ्याचे चिन्ह म्हणून येशूने केलेला 
हा पहिला चमत्कार होता. गालीलातील काना येथे 








*प्येशू नथनेलला म्हणाला, “तू अंजिराच्या 
झाडाखाली उभा असतानाच मी तुला पाहिले, असे 





येशने हा चमत्कार केला. आणि येशने आपली 
महानता दाखवून दिली. तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी 








मी सांगितले म्हणून तुझा माझ्यावर विश्‍वास बसला. 





परंतु यापेक्षा मोठमोठ्या गोष्टी तू पाहशील!” 5प्येशू 





पुढे म्हणाला, “खरे तेच मी तुला सांगतो. स्वर्ग 
उघडलेला तुम्ही सर्ब जण पाहाल. देवदूत बर चढताना 
आणि मनुष्याच्या पुत्रावर खाली उतरताना तुम्ही 
'पाहाल.”* 





'काना येथील लग्न 
दोन दिवसांनी गालीलातील काना गावी एक 








त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला. 


येशू मंदिरात जातो 
(मत्तग21.72-13. मार्क 11.15-17; लूक 19:45. 46) 
/्नंतर 
नंतर येश कफर्णहम गावी गेला. येशची आई. 
भाऊ व त्याचे शिष्य त्याच्यासोबत गेले. ते सर्व काही 
दिवस कफर्णहूमास राहिले. "यहूदी लोकांचा 
वल्हांडण सण अगदी जबळ आला होता, म्हणून येश॒ 
यरुशलेमला गेला. '*येशू यरुशलेम येथील मंदिरात 








लग्न होते. येशूची आई तेथे होती. ट्येशू व त्याचे 
शिष्य यांनाही लग्नाला बोलाविले होते. 3लग्नात पुरेसा 





कळ ति क. मंदिरात वळ क किक. 0 
गेला. येशूला मंदिरात गुरे, मेंड्या आणि कबुतरे 
बिकणारी माणसे दिसली. काही माणसे मेज मांडून 





द्राक्षारस नव्हता. सगळा द्राक्षारस संपला. तेव्हा येशूची 
आई त्याला म्हणाली, “त्यांच्याजवळ द्राक्षारस नाही.” 








बसल्याचे त्याने पाहिले. ती माणसे लोकांना पेसे बदलून 
देण्याचा व्यापार करीत होती. येशूने दोऱ्यांचे तुकडे 





“येशने री ल द्लि (11 
[ने उत्तर दिले, “आई, तू मला यात का 
गुंतवितेस? माझी वेळ अजून आलेली नाही.” 





देवदूत ... पाहाला उत्पत्ति 28:12 


जोडून एक चाबूक तयार केला. मग येशूने त्या 








विशेष 


विधीप्रसंगी धुण्यासाठी यहूदी लोकांचे धुण्यासंबंधीचे 
बिशेष 


नियम होते. म्हणजे जेवणापूर्वी, उपासनेपूर्वी ब इतर 
प्रसंगी. 








योहान 2:16-3:15 


118 





सर्वांना तसेच मेंढ्यांना व गुरांना मंदिरातून हाकलून न्न 


देवाच्या मदतीशिवाय कोणाही माणसाला करता येणार 





दिले. लोकांच्या पैशाचा व्यापार करणाऱ्यांचे मेज 
उलथेपालथे केले आणि त्यांचे पैस विस्कटून टाकले. 








नाहीत. 
अ्येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो. 








1व्येश शि विकणाऱ्यांना भ्या र्ध 
[कबुतरे ऱ्ययांना म्हणाला, “या सर्व गोष्टी 

3. घेऊन जा पित्याचे 

येथून घेऊन जा. माझ्या पित्याचे घर विकणाऱ्याची 

व विकत घेणाऱ्याची बाजारपेठ बनवू नका!” 








प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाहिजे. जर 
एखाद्या माणसाचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर 
देवाचे राज्य पाह शकणार नाही.” 








1म्हे घडले तेव्हा येशूच्या शिष्यांना पवित्र शास्त्रात 
जे लिहिले होते त्याची आठवण झाली: 





*निकदेम म्हणाला, “जर एखादा माणूस म्हातारा 
असेल तर त्याचा नव्याने जन्म कसा होईल? तो 
आपल्या आईच्या उदरात परत जाऊ शकत नाही! 











“तुझ्या मंदिराच्या आवेशाने मला ग्रासून 
टाकले जाईल" स्तोत्र. 69:9 


म्हणून त्या व्यक्तीचा दुसऱ्यांदा जन्म होणारच नाही!” 
येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो : 
मनुष्याचा पाण्याने आणि आत्म्याने जन्म झाला नाही 














'्यहूदी लोक येशूला म्हणाले, “एखादा चमत्कार 











क. क्र होणे 
तर त्याचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे शक्‍यच नाही. 





करून आम्हांला चिन्ह दाखवा. आणि या गोष्टी 
करण्याचा तुम्हांला अधिकार आहे हे सिद्ध करा.” 


“मनुष्य मानवी आईवडिलांच्या उदरी जन्माला येतो. 
परंतु त्याच्या आत्मिक जीवनाचा जन्म पवित्र 











श्येशने उत्तर दिले, “हे मंदिर नष्ट करा म्हणजे 
मी ते तीन दिवसांत पुन्हा उऊभारीन.” 
यहूदी लोक म्हणाले, “लोकांना हे मंदिर 








आत्म्यापासन होतो. “तुमचा नबीन जन्म झाला पाहिजे 
म्हणून मी तुम्हांला सांगितल्याबद्दल आश्‍चर्यचकित 
होऊ नका. श*बाऱ्याला वाहायला पाहिजे तिकडे तो 














बांधण्यासाठी शेहेचाळीस वर्षे लागली! आणि तुम्ही 





वाहतो. वारा वाहताना तुम्हांला त्याचा आवाज ऐकू 





ते तीन दिवसांत बांधू शकता यावर तुमचा खरोखरच 
विश्‍वास आहे काय?” 
“(परंतु येशू मंदिराविषयी म्हणजे स्वत:च्या 


येतो. परंतु वारा कोठून येतो ब कोठे जातो हे तुम्हांला 
कळत नाही. आत्म्यापासून जन्म पावलेल्या प्रत्येक 
माणसाचे असेच असते.” 








शरीराविषयी बोलला. “नंतर येशू मेलेल्यांतून पुन्हा 
उठविला गेला, तेव्हा त्याच्या शिष्यांना तो हे बोलल्याचे 
आठवले. आणि त्याच्या शिष्यांनी त्याच्याविषयी 











लिहिलेल्या पवित्र शास्त्रावर आणि जे शब्द येशू 





बोलला त्यावर विश्‍वास ठेवला.) वल्हांडण 
सणासाठी येशू यरुशलेमात होता. पुष्कळ लोकांनी 





श्र्नकदेम म्हणाला, “हे सारे कसे शक्य आहे? 
'भ्येशू म्हणाला, “तुम्ही इस्राएलाचे प्रमुख शिक्षक 
आहात. तरीही तुम्हांला या गोष्टी कळत नाहीत काय? 
॥मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो. आम्हांला जे माहीत 
आहे त्याविषयी आम्ही बोलतो. जे पाहिले त्याविषयी 


आम्ही सांगतो. परंतु आम्ही जे सांगतो ते तुम्ही लोक 














येशूबर विश्‍वास ठेवला कारण तो करीत असलेले 
चमत्कार त्यांनी पाहिले. “परंतु येशूने त्यांच्यावर 
भरवसा ठेवला नाही. कारण येशूला त्यांचे विचार 
माहीत होते. लोकांविषयी कोणी येशूला सांगावे 
याची त्याला काहीच गरज नव्हती. लोकांच्या मनात 
'काय आहे हे येशू जाणून होता. 














येशू आणि निकदेम 


मानीत नाही. !मी तुम्हांला जगातील गोष्टींविषयी 
सांगितले पण तुमचा माझ्यावर विश्‍वास बसत नाही. 
मग जर मी तुम्हांला स्वर्गातील गोष्टींविषयी सांगितले 
तर तुम्ही विश्‍वास ठेवणारच नाही! "मनुष्याचा पुत्र 
उ क जो गी जे भ्र 2“ 
असा एकमेव आहे जो वर स्वर्गात जेथे होता तेथे 
गेला आणि स्वर्गातून उतरून खाली आला.” 
14“मोशेने न्य सापाला उंच क्स हान 
मोशेने अरण्यात असताना सापाला उंच केले. 
मनुष्याच्या पुत्रालाही तसेच उंच केले पाहिजे. 
15अशासाठी की जो कोणी मनुष्याच्या पुत्रावर विश्वास 


























3 निकदेम नावाचा एक मनुष्य होता. निकदेम 
परूशी लोकांपैकी एक असून तो यहूदी लोकांचा 


ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळू शकते.” 





एक महत्त्वाचा पुढारी होता. “एका रात्री निकदेम 
येशूकडे आला आणि म्हणाला, “रब्बी, तुम्ही 
देवाकडून पाठविलेले शिक्षक आहात हे आम्हांला 
माहीत आहे. कारण तुम्ही जे चमत्कार करता ते 














मोशेने ... उंच केले जेव्हा देवाचे लोक साप चावल्यामुळे मरत 
होते. देवाने मोशेला पितळेचा साप करून एका खांबावर उंच 
करायला सांगितले. यासाठी की लोकांनी त्याकडे पाहावे व 
आरोग्य प्राप्त करून घ्यावे. गणना 21:4-9 








119 


16होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने 


योहान 3:16-4:6 


2म्योहानाने उत्तर दिले, “देव जे देतो तेच माणसाला 





आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र 


मिळते. मी हे सांगताना तुम्ही स्वत:च ऐकले आहे 





यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्‍वास 





की, 'मी ख्रिस्त नाही. त्याच्याकरिता मार्ग तयार 








स्स 
ठेवतो होऊ चे रि "३ 
ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे 
जीवन मिळावे. !/देवाने आपल्या पुत्राला जगात 


करण्यासाठी देवाने ज्याला पुढे पाठविले तो मी आहे.' 
2४ज्याला वधू असते तो बर असतो. वराला मदत 








पाठविले. जगाचा न्याय करण्यासाठी देवाने आपला 
5 


पुत्र पाठविला नाही, तर आपल्या पुत्राह्ठारे जगाचे 








करणारा वराचा मित्र बराची बाट पाहतो आणि केगव्व्या 
आवाजामुळे त्याच्या येण्याची चाहल लागते काय, ते 











तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठविले. 


'कान देऊन ऐकतो. वराची बाणी आली म्हणजे त्याच्या 








1€जो कोणी देवाच्या पुत्रावर विश्‍वास ठेवतो त्याचा 
न्याय (दोषी ठरविले जाणे) होणार नाही. परंतु जो 
विश्‍वास ठेवीत नाही त्याचा न्याय झाल्यासारखाच 
आहे. कारण त्याने देवाच्या एकुलत्या एका पुत्रावर 
विश्‍वास ठेवला नाही. !ज्या वस्तुस्थितीच्या आधारे 
लोकांचा न्याय केला जातो ती ही जगामध्ये प्रकाश 
आला परंतु लोकांना प्रकाश नको होता. त्यांना 
अंधार पाहिजे होता. कारण लोक वाईट कृत्ये करीत 























मित्राला आनंद होतो. तसाच आनंद मला वाटत आहे. 

आणि माझ्या आनंदाची वेळ आता आलेली आहे. 

3१तो महान व्हावा आणि मी लहान व्हावे हे योग्यच 
र ११ 

आहे. 





स्वर्गातून येणारा 
अ*जो (येश) वरून येतो तो इतर सर्वा हन थोर 
आहे. जो मनुष्य या जगापासन आला आहे तो जगाचा 





होते. "वाईट कृत्ये करणारा प्रत्येक जण प्रकाशाचा 


आहे. तो जगातल्याच गोष्टींविषयी बोलतो, परंतु जो 





ह्रेष करतो. तो प्रकाशाकडे येत नाही. कारण त्याने 


स्वर्गातन आला तो (येश) इतर लोकांहन थोर आहे 








केलेली सर्व वाईट कृत्ये तो प्रकाश उघड करील. 





त्याने जे ऐकले व पाहिले त्याविषयी सांगतो. परंतु 





परंतु जो सत्य मार्गाने चालतो तो प्रकाशाकडे वळतो. 
आणि त्याने केलेली कामे देवाकडून झाली होती हे 
तो प्रकाश दाखवून देईल. * 





येशू आणि बाप्तिस्मा करणारा योहान 
2>त्यानंतर येशू आणि त्याचे शिष्य यहूदीया प्रांतात 
गेले. तेथे येश्‌ आपल्या शिष्यांसह राहिला आणि 


तो सांगतो त्या गोष्टी कोणी स्वीकारीत नाहीत. तो 
(येश) जे सांगतो ते मान्य करणारा माणस, देव सत्य 
आहे याचा पुरावाच देतो. *देबाने त्याला (येशला) 
'पाठविल. आणि देव सांगतो त्याच गोष्टींविषयी तो 
सांगतो. कारण देव त्याला आत्म्याने पर्णपणे भरतो. 
35पिता पुत्रावर प्रीति करतो. पित्याने सर्व गोष्टींबरील 
अधिकार पुत्राला दिलेला आहे. *जो कोणी पुत्रावर 











लोकांचे बाप्तिस्मे केल. 23योहान हा एनोन गावात 
लोकांचा बाप्तिस्मा करीत असे. एनोन गाव 


खं 








विश्‍वास ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळते. 
परंतु जो पुत्राची आज्ञा पाळीत नाही त्याला 











व 
शालिमनगराजवळ आहे. तेथे भरपर पाणी असल्याने 


अनंतकाळचे जीवन कधीही मिळणार नाही. उलट 





योहान लोकांचा बाप्तिस्मा तेथे करीत असे. बाप्तिस्मा 
'करून घेण्यासाठी लोक तेथे येत असत. *(योहान 
तुरूंगात जाण्याच्या अगोदर हे घडले.) 

>5योहानाच्या काही शिष्यांचा दुसऱ्या यहूदी 
लोकांशी वादविवाद झाला.  नियमशास्त्रात 
सांगितलेल्या शुद्धीकरणाच्या विधीविषयी ते वाद 














देवाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.” 


येशू शोमरोनी स्त्रीशी बोलतो 
थं परूश्यांनी हे ऐकले की, येशू योहानापेक्षा अधिक 
लोकांना बाप्तिस्मा देऊन शिष्य करून घेत 
आहे. परंतु खरे पाहता, येशू स्वत: बाप्तिस्मा देत 











घालीत होते. म्हणून ते शिष्य योहानाकडे आले व 
म्हणाले, रब्बी, यार्देन नदीच्या पलीकडे जो मनुष्य 





नसे, तर त्याचे शिष्य त्याच्या बतीने लोकांना बाप्तिस्मा 
२ परूश्यांनी आपणांविषयी ८०- न जा. पय र 
देत असत.) परूश्यांनी आपणांविषयी ऐकले आहे हे 





तुमच्याबरोबर होता तो आठवतो? तुम्ही त्याच्याविषयी 


क्री समजले क. उम्हणन व 
येशूला समजले. "म्हणून येशू यहूदीयातून निघून परत 





साक्ष देखील दिली. तो मनुष्य लोकांना बाप्तिस्मा 
देत आहे. व पुष्कळजण त्याच्याकडे जात आहेत. 





वचने 16-21 काही विद्वानांचे मत असे आहे की, 


लिहिली 20 


येशचे ती 
[चे शब्द आहेत. काही म्हणतात ती योहानाने लिहिली. 





वचने 








गालील प्रांतात गेला. *गालीलाकडे जाताना येशूला 
शोमरोन प्रांतातून जावे लागले. 

$शोमरोनातील सूखार नावाच्या गावात येशू आला. 
याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दिलेल्या 
शेताजबळ हे गाव आहे. याकोबाची विहीर तेथे 





योहान 4:7-32 


120 





होती. लांबच्या प्रवासामुळे येश थकला होता. म्हणन 


नाही. !शखरे तर तुझे पाच पती झाले. आणि आता त 





येश विहीरीजबळ बसला. ती दुपारची वेळ होती. 





ज्याच्याबरोबर राहतेस तो तुझा पती नाही. तेव्हा तू 





म्तेव्हा पाणी नेण्यासाठी एक शोमरोनी* स्त्री त्या 
विहीरीवर आली. येशू तिला म्हणाला, “मला प्यावयास 





मला सत्यच सांगितलेस.” 
1४ती स्त्री म्हणाली, “महाराज, मला आता कळले 





पाणी दे." “हे घडले तेव्हा येशूचे शिष्य अन्न विकत 
घेण्यासाठी गावात गेले होते 
*ती शोमरोनी स्त्री म्हणाली, “तुम्ही यहदी आहात 








की, तुम्ही एक संदेष्टा आहात. "आमचे वाडवडील 
या डोंगरावर उपासना करीत. परंतु तुम्ही यहदी लोक 
म्हणता की, यरुशलेम हीच ती जागा आहे जेथे लोकांनी 











आणि मी तर एक शोमरोनी स्त्री आहे. तुम्ही माझ्या 
हातून पाणी प्यावयास मागता याचे मला मोठे आश्‍चर्य 
वाटते.” (यहदी लोकांचे शोमरोनी लोकांशी 
सलोख्याचे संबंध नव्हते.*) 

॥प्येशूने उत्तर दिले, “देव काय दान देतो याविषयी 
तुला माहीत नाही आणि तुझ्या हातून पाणि मागणारा 
'कोण हे देखील तुला माहीत नाही. तुला जर या 














उपासना केली पाहिजे. 
2 “बाई न 

'येशू म्हणाला, “बाई, माझ्यावर विश्‍वास ठेव! 
अशी वेळ येत आहे की, आपल्या पित्याची (देवाची) 
उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला अगर या 
डोंगरावर जाण्याची गरज पडणार नाही. जे तुम्हांला 
समजत नाही त्याची तुम्ही शोमरोनी उपासना करता. 
आम्ही यहदी लोक कशाची उपासना करतो हे 

















गोष्टी माहीत असत्या तर तच माझ्याकडे मागितले 
असतेस. आणि मी तुला जिवंत पाणी दिले असते.” 





आम्हांला चांगळे कळते, कारण यहदी लोकांकडनच 
तारण येते. “असा काळ येत आहे की, खरे उपासक 








॥.ी स्त्री म्हणाली, “महाराज, जिवंत पाणी तुम्हांला 
'कोठन मिळणार? विहीर तर फार खोल आहे. आणि 





आत्म्याने ब खरेपणाने पित्याची उपासना करतील. 
तशी वेळ आता आलेली आहे. आणि तशाच प्रकारचे 








पाणी काढण्यासाठी तुमच्याजवळ पोहरा वगैरे काही 
नाही. '*आमचा पिता (पूर्वज) याकोब याच्यापेक्षाही 





उपासक पित्याला पाहिजेत. “देब आत्मा आहे. म्हणून 
त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने ब खरेपणाने त्याची 








तुम्ही मोठे आहात काय? याकोबानेच ही विहीर 
आम्हांला दिली. ते स्वत: या विहीरीचे पाणी पीत 
असत. शिवाय त्यांची मुले व गुरेढोरे याच विहीरीचे 
'पाणी पीत असत.” 

1अ्येशू म्हणाला, “जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला 
पुन्हा तहान लागेल. '*परंतु मी जे पाणी देतो ते पाणी 
जो पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. मी 








उपासना केली पाहिजे.” 
25ती स्त्री म्हणाली, “मशीहा येणार आहे हे मला 
माहीत आहे. मशीहा येईल तेव्हा तो आम्हांला प्रत्येक 
गोष्ट समाजावून सांगेल.” “येशू म्हणाला, “ती व्यक्ति 
तुझ्याशी आता बोलत आहे. मीच तो मशीहा आहे 
2म्तेवढ्यात येशूचे शिष्य गावातून परत आले. येशू 
एका बाईशी बोलत आहे हे पाहन त्यांना आश्‍चर्य 


























दिलेले पाणी त्याच्या अंतर्यामी जिवंत पाण्याच्या 


वाटले. परंतु “तुम्हांला काय पाहिजे?” अगर “तुम्ही 





झऱ्यासार त प ण 
ऱ्यासारखे होईल. त्या पाण्यामुळे त्याल 
जर ७ जीवन मिळेल ११ 
अनंतकाळचे जीवन मिळेल. 
15ती स्त्री येशूला म्हणाली, महाराज, “ते पाणी 











*< 


तिच्याशी का बोलत आहात?" असे त्यांच्यापैकी 
एकानेही विचारले नाही. 
2मग ती स्त्री आपली पाण्याची घागर तशीच 








मला द्या, म्हणजें मला पुन्हा तहान लागणार नाही. 





विहिरीवर सोडून परत गावात गेली. तिने गावातील 





आणि पाणी आणण्यासाठी मला इकडे परत यावे 
लागणार नाही.” 


लोकांना सांगितले, “एका मनुष्याने मी आतापर्यंत 
जे क. १ नक > क, डी सांगितले ज्य क 
जे काही केलेले आहे ते सर्व सांगितले. त्याला भेटायला 








1६्येशूने तिला सांगितले, “जा, तुझ्या पतीला घेऊन 
इकडे ये!” 

प्ली स्त्री म्हणाली, “मला पती नाही.” येशू तिला 
म्हणाला, “हे त्‌ बरोबर सांगितलेस की, तुला नवरा 











शोमरोनी हे लोक शोमरोन प्रांताचे. हे काही प्रमाणात यहदी 
होते. परंतु यहदी तसे त्यांना स्वीकारीत नव्हते 








यहूदी ... नव्हते याचा असाही अर्थ होऊ शकतो की, शोमारोनी 
लोक ज्या वस्तु वापरीत त्या वस्तू यहूदी लोक वापरीत नसत. 





चला. कदाचित तो ख्रिस्त असेल. 
30मग ळर > 
मग लोक गावातून बाहेर पडले आणि येशूला 
भेटायला आले. 
अती स्त्री गावात होती तेव्हा येशूचे शिष्य त्याला 
चे “पारुजी कि खाऊन 
विनवणी करू लागले, “गुरुजी, दोन घास खाऊन 
घ्या!” 
परंतु येशूने उत्तर दिले, “माझ्याजवळ खावयाला 
जे अन्न आहे त्याविषयी तुम्हांला काहीच माहिती 
नाही.” 








१८ 











121 





उऱ्हणून शिष्य एकमेकांना विचारू लागले 


योहान 4:33-5:5 





देण्यास गेला. काना गावीच येशूने पाण्याचे द्राक्षारसात 





“येशला कोणीतरी अगोदरच काही खावयास आणून 
दिले काय? 
3क्येश क री “ज्याने पाठविले 
][ म्हणाला, “ज्याने मला पाठविले त्याच्या 








रूपांतर केले होते. तेथे राजाचे जे मुख्य अधिकारी 
होते त्यापैकी एक अधिकारी कफर्णहम नगरात राहत 
होता. या माणसाचा मुलगा आजारी होता. “'्येशू 





5. फे वळ शा प क दिलेले वर 
इच्छेप्रमाणे करणे हेच माझे अन्न! त्याने मला दिलेले 
काम पर्ण करणे हेच माझे अन्न होय. * जेव्हा तुम्ही 
पेरणी करता तेव्हा तुम्ही नेहमी म्हणता, "पीक गोळा 











'यहदीयातन आला आहे आणि आता तो गालीलातच 
आहे हे त्या अधिकाऱ्याने ऐकले. म्हणून तो मनुष्य 
येशूकडे काना गावी गेला. येशूने कफर्णहूम येथे 














करायला अजून चार महिने आहेत.' परंतु मी तुम्हांला 
सांगतो, तुम्ही तुमचे डोळे उघडा. लोकांकडे पाहा. 
पीक तयार असलेल्या शेतांसारखेच ते आहेत. 
36आताही पीक कापणाऱ्या मजुराला मजुरी दिली 














येऊन आपल्या मुलाला बरे करावे म्हणून त्याने 
याचना केली. कारण त्याचा मुलगा जबळजवळ मेला 
होता. “श्येशू त्याला म्हणाला, “चमत्कार आणि 
अद्‌भुत कामे पाहिली तरच तुम्ही लोक माझ्यावर 




















जात आहे. तो अनंतकाळासाठी पीक गोळा करीत 
आहे. म्हणून आता पेरणी करणारा कापणी 





बिश्‍बास ठेवाल.” 
“राजाचा अधिकारी म्हणाला, “महाराज, माझा 





'करणारासह आनंदी आहे. ४*एक पेरणी करतो तर 
दुसरा कापणी' असे जे आपण म्हणतो ते किती खरे 
आहे. ज्या पीकासाठी तुम्ही मेहनत केली नाही, 


त्याची कापणी करण्यासाठी मी तुम्हांस पाठविले. 














लहान मुलगा मरण्यापूर्वी माझ्या घरी चला. 
$१येशने च द्लि “जा क क 
रने उत्तर दिले, “जा, तुझा मुलगा वाचेल. 
क ळी सांगितले कळ सळ 
येशूने सांगितले त्यावर विश्‍वास ठेवून तो मनुष्य 
फे न. यी 
घरी गेला. £'तो घरी चाललेला असताना वाटेतच 














दुसऱ्या लोकांनी काम केले आणि त्यांनी केलेल्या 
श्रमाचा फायदा तुम्हांस मिळतो.” 
त्या गावातील पुष्कळ शोमरोनी लोकांनी येशूबर 











वळणे व ल त्यांनी 
त्याचे नोकर त्या माणसाला भेटले. त्यांनी त्याला 
सांगितले, “तुमचा मुलगा बरा आहे.” 

त्या मनुष्याने विचारले, “माझ्या मुलाला 








विश्‍वास ठेवला. त्या स्त्रीने येशविषयी जे सांगितले 


कधीपासून बरे वाटू लागले ?” 





त्यावरून त्यांनी विश्‍वास ठेवला. तिने त्यांना सांगितले 
होते,” मी केलेली प्रत्येक गोष्ट त्याने मला सांगितली 








नोकर म्हणाले, “काल दुपारी एक वाजण्याच्या 
सुमारास त्याचा ताप उतरला.” 








*१शोमरोनी लोक येशकडे आले. त्यांनी येशला 





तेथे दोन दिवस राहिला. *'आणखी पुष्कळ लोकांनी 


त्यांच्याबरोबर राहण्याची विनंती केली. म्हणन येशू 


53“तुझा मुलगा वाचेल” असे एक वाजण्याच्या 

> कळ पे सांगितले वळ होते क. 
सुमारासच येशूने सांगितले होते, हे त्या मुलाच्या 
वडिलांना माहीत होते. म्हणून त्याने व त्याच्या घरातील 














येशूच्या शिक्षणामुळे विश्‍वास ठेवला. “*ते लोक 
त्या स्त्रीला म्हणाले, “पहिल्यांदा तू जे आम्हांला 
सांगितलेस त्यामुळे आम्ही येशूवर विश्‍वास ठेवला. 
परंतु आता आम्ही स्वत:च त्याचे बोलणे ऐकले त्यामुळे 
विश्‍वास ठेवतो. आता आम्हांला कळले की, खरोखर 
हाच मनुष्य जगाचे तारण करील.” 

















येशू अधिकाऱ्याच्या मुलाला बरे करतो 
(मत्तग&:5-13, लक 7:1-70) 
43दोन दिवसांनी येश तेथन निघाला आणि गालील 








सर्वांनी येशूबर विश्वास ठेवला. **यहुदीयातून गालील 
> 


म्रातात आल्यानतर येशूने केलला हा दुसरा चमत्कार. 


कध 





तव्व्याकाठच्या रोग्याला येशू बरे करतो 
5 नंतर एका यहुदी सणासाठी येशू यरुशलेमला 
गेला. श्यरुशलेमात एक तळे आहे. त्या तव्व्याला 
लागून पाच पडव्या आहेत. (होत्या) यहदीभाषेत* 
त्या तव्व्याला बेथेझाथा* म्हणत. हे तळे मेंढरे नावाच्या 
वेशीजवळ आहे. *तव्व्यालगतच्या पडव्यामध्ये अनेक 
रोगी पडून असत. त्यात काही आंधळे, लंगडे व 























प्रांतात गेला. “*(पर्वबीच येश म्हणाला होता की, 


संदेष्ट्याला त्याच्या देशात मान मिळत नाही.) “येशू 


'काही पांगळे होते.* *कारण की देवदूत वेळोवेळी 
तव्व्यात उतरून पाणी हालवीत असे आणि पाणी 











जेव्हा गालीलात आला तेव्हा तेथील लोकांनी त्याचे 
स्वागत केले. वल्हांडण सणाच्या दिवसात यरुशलेम 
येथे येशने केलेली सर्व कामे लोकांनी पाहिली होती 
कारण ते लोकही सणानिमित्त तेथे गेले होते. 

*येशू पुन्हा गालीलातील काना गावाला भेट 




















'हालविल्यानंतर प्रथम जो त्यात जाई त्याला कोणताही 
रोग असेला तरी तो बरी होत असे. तेथे अडतीस 





यहूदी भाषा अरेमी, (हिब्रु) भाषा, पहिल्या शतकात. 





बेथझाथा बेथसैदा किंबा बेतेस्दा असेही म्हणतात. 


योहान 5:6-28 


122 





वर्षे आजारी असलेला एक रोगी पडून होता. येशूने 


येशू यहूदी लोकांना म्हणाला, “माझा पिता नेहमीच 








त्याला तेथे पडलेले पाहिले. तो मनुष्य तेथे बराच 
'काळ पडून असावा हे येशूने ओळखले. म्हणून येशूने 
त्या मनुष्याला विचारले, “तुला बरे व्हावयाला पाहिजे 
का?” 

म्त्या आजारी मनुष्याने उत्तर दिले, “महाराज, 











'काम करीत असतो व म्हणून मीही काम करतो” 
/भ्यावरून यहदी लोकांचा येशला जिवे मारण्याचा 
पक्क निश्‍चय झाला. ते म्हणाले, “पहिली गोष्ट ही 
को, येशू शब्बाथासंबंधीचा नियम मोडतो. दुसरे, 'देव 
माझा पिता आहे!' असे तो म्हणाला. तो स्वत:ची 

















पाणी हालते तेव्हा त्यात घेऊन जाण्यासाठी 
माझ्याजबळ कोणीच व्यक्ति नाही. सर्वात अगोदर 
'पाण्यात उतरण्यासाठी मी निघालो की, माझ्या अगोदर 
दुसराच रोगी पाण्यात उतरतो.” 

धमग येश म्हणाला, “उठन उभा राहा! आपली 
खाट उचल आणि चाल लाग." "तेव्हा तो रोगी 





देवाशी बरोबरी करतो”. 


येशूला देवाचा अधिकार आहे 
परंतु येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो. 
पुत्र जरी सर्ब करू शकत असला, तरी पित्याच्या 
इच्छेला डावलून एकटा काही करू शकत नाही 














ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खाट उचलून चालू 


लागला. 


पिता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करतो. >९पिता पुत्रावर 
प्रीति करतो आणि ज्या गोष्टी पिता करतो त्या सर्व 








हे सर्व ज्या दिवशी घडले तो शब्बाथाचा दिवस 
होता. "म्हणून बऱ्या झालेल्या त्या मनुष्याला यहुदी 








तो पुत्राला दाखवितो. हा मनुष्य बरा झाला, परंतु 
यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे पिता पुत्राला 











म्हणाले, “आज शब्बाथाचा दिवस आहे. शब्बाथाच्या 


दाखवील. तेव्हा तुम्ही सर्ब जण चकित व्हाल. "पिता 








दिवशी तू आपली खाट उचलून नेणे आपल्या 
नियमशास्त्राच्या विरुद्ध आहे.” 


लोकांना मेलेल्यांतून उठवितो आणि जीवन देतो. 
तसेच पुत्रही त्याला, ज्यांना द्यायला पाहिजे, त्यांना 








1४्परंत म “ज्याने धी क क 
तु तो मनुष्य म्हणाला, “ज्याने मला बरे केले, 


जीवन देतो. “याशिवाय, पिता कोणाचाही न्याय करीत 





त्यानेच मला सांगितले की, तू आपली खाट उचल 
आणि चालू लाग.” 


नाही. परंतु न्याय करण्याचा सर्व अधिकार पित्याने 
पुत्राला दिलेला आहे. “देवाने हे अशासाठी केले 











ःथ्यहुदी लोकांनी त्या मनुष्याला विचारले, “तुला 
आपली खाट उचलून चालायला कोणी सांगितले? 


११ 





की, लोक जसा पित्याचा सन्मान करतात, तसा त्यांनी 
पुत्राचाही करावा. जर कोणी पुत्राचा मान राखीत 








1अपरंतु तो कोण होता हे त्या बऱ्या झालेल्या माणसाला 
माहीत नव्हते त्या ठिकाणी बरेच लोक होते, आणि 
येशू तेथून निघून गेला होता. 








नाही, तर तो पित्याचाही मान राखीत नाही. पित्यानेच 
पुत्राला पाठविले आहे. 
मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो : जो माझे ऐकतो 








14त्यानंतर तो मनुष्य येशूला मंदिरात भेटला. तेव्हा 


आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्‍वास ठेवतो 























येशू त्याला म्हणाला, “पाहा, आता तू बरा झाला त्याला अनंतकालचे जीवन मिळेल. त्याला दोषी 
कचे क "> व्य ठरविले जाणार क्ती 

आहेस. पण पाप करण्याचे सोडून दे. नाही तर तुझे ठरविले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून निघून 

अधिक बाईट होईल!” जीवनात प्रवेश केला आहे. “मी तुम्हांला खरे सांगतो. 








15नंतर तो मनुष्य तेथन निघाला आणि त्या यहदी 





अशी महत्त्वाची बेळ येत आहे. ती वेळ जबळजवळ 





लोकांकडे परत गेला. त्याने त्यांना सांगितले को 
ज्याने त्याला बरे केले तो येशू आहे. 


आलेलीच कय जे 'पापामध्ये व कळ 
आलेलीच आहे. जे लोक पापामध्ये मृत आहेत ते 
क देवाच्या ऐकतील जा देवाच्या 

देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील आणि देवाच्या 








1€येशू शब्बाथ दिवशी या गोष्टी करीत होता म्हणून 


पुत्राकडून ऐकलेल्या गोष्टी जे लोक स्वीकारतील 








यहूदी लोक येशूशी दुष्टपणे वागू लागले. परंतु 








वचन 3 काही ग्रीक आवृत्त्यांत असे लिहिले आहे, 'आणि ते 

पाणी हलण्याची वाट पाहू लागले.' काही नंतरच्या आवृत्यांमध्ये 

चवथे वचन असे ही लिहिले आहे. 'काही वेळा देवाचा दूत 

'तळयाकाठी येई ब पाणी हलबी. देवाच्या दूताने असे केल्यानंतर 
री जत कोणताही 

जो कोणी रोगी प्रथम उतरत असे त्याला कोणताही रोग असला 

तरी तो बरा होत असे. 














त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल. “खुद्द पित्यापासून 
(देवापासून) जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने 
पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे. “आणि 
पुत्राने सर्ब लोकांचा न्यायनिवाडा करावा असा 
अधिकार पित्याने पुत्राला दिला आहे. कारण तो पुत्र 
मनुष्याचाही पुत्र आहे. “तुम्ही याचे आश्‍चर्य मानू 
नका. अशी वेळ येत आहे की, सर्व लोक जे मेलेले 
आहेत वब आपल्या कबरेत आहेत ते त्याची बाणी 





























123 





ऐकतील. *मग ते आपल्या कबरेतून बाहेर येतील. 


योहान 5:29-6:9 





आहे- मी त्याच्यावतीने बोलतो. परंतु तरीही तुम्ही 





ज्या लोकांनी आपल्या आयुष्यात चांगली कामे केली, 


मला स्वीकारीत नाही. पण जर दुसरा कोणी मनुष्य 





ते उठतील आणि त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल. 
परंतु ज्या लोकांनी वाईट कामे केली ते शिक्षा 
भोगण्यासाठी उठतील. 





येशू यहूदी लोकांशी बोलणे चालू ठेवतो 
39मी एकटा काहीच करू शकत नाही, मला 
सांगितल्याप्रमाणेच मी न्याय करतो, म्हणून माझा 





फक्त स्वत:विषयी सांगत आला, तर मात्र तुम्ही त्याचे 
मानाल. “तुम्हांला एकमेकांकडून स्तुति करवून 
घ्यायला आवडते. परंतु एकाच देवाकडून होणारी 
स्तुति मिळविण्याचा प्रयत्न तुम्ही कधी करीत नाही. 
मग तुम्ही माझ्यावर कसा काय विश्‍वास ठेवाल? 
“मी पित्यासमोर उभा राहून तुम्हांला दोषी ठरवीन 
असे समजू नका. तुमचे चुकते असे मोशेच तुम्हांला 

















न्याय योग्य आहे. कारण मी स्वत:च्या समाधानासाठी 


म्हणतो, आणि मोशे आपले तारण करील अशी 





नाही; परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्या 
समाधानासाठी न्याय करतो.” 


तुम्हांला आशा आहे. * जर तुम्ही खरोखरच मोशेवर 
विश्‍वास ठेवला आहे, तर तुम्ही माझ्यावरही विश्‍वास 











अजर मी स्वत:च माझ्याविषयी लोकांना सांगितले 
तर लोक त्या गोष्टी मानणार नाहीत. परंतु लोकांना 








ठेवाल. कारण खुद्द मोशेनेच माझ्याविषयी लिहिले 





आहे. “'परंतु मोशेने जे 


लिहिले आहे त्याच्यावर 





याविषयी सांगणारा दुसरा एक जण आहे. आणि तो 
माझ्याविषयी ज्या गोष्टी सांगतो त्या खऱ्या आहेत, हे 
मला माहीत आहे.” 

3तुम्ही योहानाकडे काही लोकांना पाठविले 
आणि सत्याविषयी त्याने तुम्हांला सांगितलेच आहे. 
ऑमाझ्याविषयी लोकांना सांगण्यास मला कोणाही 
माणसाची गरज नाही. परंतु तुमचे तारण व्हावे 














तुम्ही विश्‍वास ठेवीत नाही, 


तर मी सांगतो त्या गोष्टींवर 








तुम्ही विश्‍वास ठेवू शकणारच 


रच नाही.” 


येशू पाच हजारांहून अधिक लोकांना खावयास देतो 
(मत्तय 14:13-21; यार्क 6-30-44 लूक 9:10-17) 
नंतर येशू गालील (किंबा तिबिर्या) सरोबराच्या 
पलीकडे गेला. तेव्हा पुष्कळ लोक येशूच्या 











म्हणून मी या गोष्टी तुम्हांला सांगतो. “पेटलेला 


मागे गेले. कारण येशूने अनेक आजारी लोकांना 








पटलल 

दिवा प्रकाश देतो, तसाच योहान होता आणि तुम्हांला 
त्याच्या प्रकाशाकडून काही काळ आनंद मिळाला. 
36“परंतु मजजवळ माझ्याविषयी योहानापेक्षाही 
मोठा पुरावा आहे. जी कामे मी करतो तीच माझा 
पुरावा आहेत. या गोष्टी माझ्या पित्याने मला 
करण्यासाठी दिलेल्या आहेत. त्या गोष्टींवरून हे सिद्ध 
होते की, पित्याने मला पाठविले आहे. आणि ज्या 




















बरे केले. व निरनिराव्व्या मार्गांनी आपले जे सामर्थ्य 
दाखविले ते लोकांनी पाहिले. म्हणून ते त्याच्यामागे 
कळ चळ उमग पे टेकडीच्या न 
गेले. मग येशू 1 बर चढून गेला. तो आपल्या 
शिष्यांसह तेथे बसला. त्याच सुमारास यहूदी लोकांचा 
'बल्हांडण सण जबळ आला होता. 

येशूने नजर वर करून पाहिले तो लोकांचा 
मोठा समुदाय आपणांकडे येताना त्याला दिसला. येशू 

















पित्याने मला पाठविले त्याने स्वत:ही माझ्याविषयी 
साक्ष दिलेली आहे. परंतु तुम्ही त्याची बाणी कधीही 
ऐकली नाही. तो कसा दिसतो हे तुम्ही कधी पाहिले 
नाही. पित्याची शिकवण तुमच्यामध्ये राहात नाही. 




















फिलिप्पाला म्हणाला, “आपण या लोकांना पुरेशा 
भाकरी कोठून विकत आणाव्या बरे?” ५(फिलिप्पची 
परीक्षा पाहण्यासाठी येशूने त्याला हा प्रश्‍न विचारला, 
'कारण आपण काय करायचे याचा विचार येशूने 




















कारण पित्याने ज्या एकाला तुमच्याकडे पाठविले 
त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवीत नाही. तुम्ही 
शास्त्राचा काळजीपूर्वक अभ्यास करता. त्या 








अगोदरच करून ठेवला होता.) 
म्फिलिप्पने उत्तर दिले, “येथील प्रत्येकाला थोडी 
थोडी भाकर दिली तरी या सर्वांना पुरेशा भाकर 








शास्त्राच्या द्वारे आपल्याला अनंतकाळचे जीवन 


विकत घेण्यासाठी आपणा सर्वांना महिनाभर काम 





मिळते, असे तुम्हांला वाटते, तेच शास्त्र माझ्याविषयी 
सांगते! **तरी तुम्ही अनंतकालचे जीवन मिळण्यासाठी 
मजकडे येण्यास नकार देता.” 

“मला माणसांकडून स्तुति नको. “*पण मी 





करावे लागेल.” 
&आंद्रिया नावाचा दुसरा एक शिष्य तेथे होता. 
आंद्रिया हा शिमोन पेत्राचा भाऊ होता. *आंट्रिया 


क्त 


म्हणाला, यंथं असलेल्या एका लहान मुलाजवळ 

















तुम्हांला ओळखतो- तुम्हांमध्ये देवाविषयी प्रीति नाही 


जवबाच्या पाच भाकरी आणि दोन लहान मासे आहेत. 





हे मला माहीत आहे. “मी माझ्या पित्यापासून आलो 


परंतु इतक्या लोकांना त्या पुरणार नाहीत.” 


योहान 6:10-33 





॥प्येशू म्हणाला, “लोकांना खाली बसण्यास सांगा.” 


124 





त्यांना समजले की, येशूचे शिष्य नावेत बसून निघून 





ती बरीच गवताळ अशी जागा होती. तेथे खाली 
क अक 3 'पाच हजार होते 11- वळ अ. 
बसलेले सुमारे पाच हजार पुरुष होते. 'मग येशूने 


गेलेत आणि तेथे असलेली तेवढीच एक नाव होती 
हेही त्यांना ठाऊक होते. >3पण मग तिबिर्याहन आणखी 








त्या भाकरी हातात घेतल्या; येशूने भाकरीबद्दल देवाचे 


काही नाबा आल्या. आदल्या दिवशी ज्या ठिकाणी 





उपकार मानले आणि त्या तेथे बसलेल्या लोकांना 


लोकांनी अन्न खाल्ले त्या ठिकाणी त्या नावा येऊन 





दिल्या. मासे घेऊन त्याने तसेच केले. येशूने लोकांना 


काठाला लागल्या. प्रभू यंशून दवाच उपक्रार 





'पाहिजे तितके खाऊ दिले. !ऑसर्व लोकांना खाण्यासाठी 
भरपूर होते. जेवण झाल्यावर येशू त्याच्या शिष्यांना 








मानल्यावर लोकांनी भाकरी खाल्ल्या तीच ही जागा 
होती. “आता येशू किंबा त्याचे शिष्य तेथे नाहीत हे 








म्हणाला, “लोकांनी खाऊन उरलेले भाकरींचे व 





लोकांनी पाहिले. म्हणून लोक नावांमध्ये बसले आणि 





क फी जाऊ देऊ 

माशांचे तुकडे गोळा करा. काहीही वाया जाऊ देऊ 
नका.” "म्हणून शिष्यांनी उरलेले तुकडे जमा केले. 
लोकांनी जेवायला सुरूवात केली, तेव्हा जवाच्या 








'कफर्णहूमला गेले. त्यांना येशूला शोधायचे होते. 


येशू जीवनाची भाकर 





फक्त पाच भाकरी तेथे होत्या. शिष्यांनी उरलेल्या 
तुकड्यांच्या बारा टोपल्या भरल्या. 





>लोकांना येशू सरोवराच्या दुसऱ्या काठावर 
भेटला. लोक म्हणाले, “गुरूजी, तुम्ही इकडे कधी 








“येशूने केलेला हा चमत्कार लोकांनी पाहिला, 
न. जी सी “जगात “् संदेष्टा 
तेव्हा ते म्हणाले, “जगात येणारा संदेष्टा तो खरोखर 
हाच असला पाहिजे.” 


आलात?” 
>्येशने उत्तर दिले, “तुम्ही माझा शोध का करता? 
माझे सामर्थ्य सिद्ध करणारे चमत्कार पाहिले म्हणून 


क... 











15 राजा वर यी लोकांना ल... र 
आपण राजा बनावे असे लोकांना वाटते हे 


तुम्ही माझा शोध करता का? मी तुम्हांस खरे सांगतो, 





ळर होते ळी राजा कन 
येशूला माहीत होते. येशूला आपला राजा करावे 


तुम्ही मला शोधता, कारण तुम्ही भाकरी खाल्या 





असा बेत लोकांनी केला. तेव्हा येशू तेथून निघून 
एकटाच डोंगराळ भागात गेला. 





येशू पाण्यावरून चालतो 
(मत्तय 14:22-27; सार्क 6:45-52) 


आणि तुमची तृप्ती झाली. “ऐहिक अन्न नाश पावते. 
म्हणून नाश पावणाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करू नका. 
परंतु जे अन्न कायम टिकते आणि अनंतकाळचे 
जीवन देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा. 
"३ रि न जी 
मनुष्याचा पुत्र ते अन्न तुम्हांला देईल. देव जो पिता 














1€त्या संध्याकाळी येशूचे शिष्य (गालील) 
सरोवराकडे गेले. "शिष्य एका नावेत बसून 





याने दाखवून दिले आहे की, तो मनुष्याच्या पुत्राबरोबर 
गी 
आहे 





सरोवबरापलीकडील कफर्णहम नगराकडे निघाले 


2लोकांनी येशला विचारले, “आम्ही कोणत्या 





आता अंधार पडला होता आणि येश अजन त्यांच्याकडे 
आलेला नव्हता. !*वारा फारच जोराने वाहत होता 


गोष्टी कराव्यात अशी देवाची इच्छा आहे? 
शश्येशने 1 “तम्ही 
[ने उत्तर दिले, “तुम्ही जे काम करावे अशी 











आणि सरोवरात मोठमोठ्या लाटा उसळ लागल्या 





देवाची इच्छा आहे, ते हेच की, देवाने ज्याला पाठविले, 





होत्या. !*त्यांनी नाव तीन ते चार मेल वल्हवीत 
नेली र व य ह ची 
नेली तेव्हा त्यांना येशू नावेकडे येताना दिसिला. तो 





त्याच्यावर तुम्ही विश्‍वास ठेवावा.” 
३१मग जी. ण “देवाने 
मग लोक येशूला म्हणाले 





देवाने तुम्हांलाच 





सरोवराच्या पाण्यावरून चालत होता. तो नावेकडेच 


पाठविले आहे हे पटविण्यासाठी तुम्ही कोणता 





कर्ज जे ती 20परंत क र रष 
येत होता. तेव्हा शिष्य घाबरले. परंतु येशू त्यांना 
म्हणाला, “मी आहे, भिऊ नका.” “येशू असे 


चमत्कार कराल? तुम्हांला एखादा चमत्कार 
करताना जर आम्ही पाहिले तर आम्ही तुमच्यावर 











बोलल्यावर त्यांनी आनंदाने येशूला नावेत घेतले. 


विश्‍वास ठेवू. तुम्ही काय कराल? अरण्यात 





आणि त्यांना जायचे होते त्या ठिकाणी नाव लगेच 
येऊन काठाला लागली. 


लोक येशूला शोधतात 





पर्बजांनी ्ि ० टा विळेलां 
आमच्या पूर्वजांनी देबाने दिलेला माज्ञा खाल्ला. पवित्र 
> लिहिले क्र अर्ची > मी स्वर्गातील 
शास्त्रात असे लिहिले आहे की, देवाने त्यांना स्वर्गातील 
भाकर खायला दिली 
3्येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो. मोशेने 








श्दुसरा दिवस उजाडला. काही लोक सरोवराच्या 
दुसऱ्या काठावर राहिले होते. त्या लोकांना माहीत 
होते की, येशू शिष्यांबरोबर नावेतून गेलेला नव्हता. 








तुमच्या लोकांना स्वर्गातील भाकर दिली नाही. माझा 
ं भाकर देतो. देवाची 

पिता तुम्हांला खरी स्वर्गीय भाकर दे 

भाकर कोणती? देवाची भाकर म्हणजे जो स्वर्गातून 








125 


खाली उतरतो आणि जगाला जीवन देतो, तोच ती 
भाकर. ” 


योहान 6:34-63 





अरण्यांत असताना देवाने दिलेला माज्ना खाल्ला. 
ळे र लोकांप्रमाणेच ध्द भ्र क 50जी 
परंतु इतर सर्व लोकांप्रमाणेच ते मरण पावले. **जी 








अते लोक येशूला म्हणाले, “महाराज, आम्हांला 
हीच भाकर नेहमी द्या.” 

अमग येशू म्हणाला, “मीच ती जीवनाची भाकर 
आहे. जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक लागणार 





स्वर्गातन उतरते ती भाकर मी आहे. जर ही भाकर 
कोणी खाईल तर तो कधीच मरणार नाही. /स्वर्गातून 
खाली उतरलेली जिवंत भाकर मी आहे. जर कोणी 
ती भाकर खाईल तर तो अनंतकाळासाठी जिवंत 











नाही. आणि जो माझ्यावर निश्वास ठेवतो त्याला 


राहील. आणि ती भाकर म्हणजे माझे शरीर आहे. 





कधीही तहान लागणार नाही. **मी तुम्हांला पूर्वीच 


जगातील लोकांना जीवन मिळावे मी माझे शरीर 





सांगितले की, तुम्ही मला पाहिले, तरीही विश्‍वास 


येईन 





स्स 
ठेवीत नाही. ३/पिता माझे लोक मला देतो. त्यातील 
क प्रत्येकजण > येईल न्ती 
प्रत्येकजण माझ्याकडे येईल आणि माझ्याकडे 


52नंतर यहूदी आपापसात वाद घालू लागले. ते 
म्हणाले, “हा मनुष्य आपले स्वत:चे शरीर आम्हांला 








येणाऱ्या प्रत्येकाला मी स्वीकारीन. *मी स्वर्गातून 
खाली आलो, ते नेहमीच देवाच्या इच्छेप्रमाणे करण्यास 








'कसे काय खायला देऊ शकेल?” 
3ञयेशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुम्ही 





आलो आहे. मला पाहिजे ते करायला मी आलो 
नाही. ३*देबाने मला दिलेल्या लोकांपैकी एकालाही 
मी गमवू नये. परंतु त्या सर्वांना मी शेवटच्या दिवशी 
जिवंत असे उठवायला हवे. ज्याने मला पाठविले 














क क्य पाहिजे य. 

मनुष्याच्या पुत्राचे शरीर खाल्ले पाहिजे आणि त्याचे 
च पाहिजे जर . 

रक्त प्याले . जर तुम्ही हे करणार नाही, तर 

तुमच्यात खरे जीवन नाही. *जो कोणी माझे शरीर 

खातो आणि माझे रक्त पितो, त्याला अनंतकाळचे 











त्याची मी हेच करावे अशी इच्छा आहे. *१पुत्राला 
'पाहन त्याच्यावर विश्‍वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला 
अनंतकाळचे जीवन आहे. मी त्या व्यक्तीला शेवटच्या 
दिवशी उठवीन. हेच माझ्या पित्याला हवे. 

“मग यहुदी लोक येशूविरुद्ध कुरकुर करू 
लागले. कारण “स्वर्गातन खाली आलेली जेली भाकर मी 




















जीवन मिळेल. शेवटच्या दिवशी मी त्याला उठवीन. 
5माझे शरीर खरे अन्न आहे आणि माझे रक्त खरे 
'पेय आहे. * जो माझे शरीर खातो आणि माझे रक्त 
पितो तो माझ्यात राहतो आणि मी त्याच्यामध्ये राहतो. 
इग्पित्याने मला पाठविले. तो जिवंत आहे आणि 
पित्यामुळे मीही जगतो. म्हणन जो कोणी मला खातो 














आहे” असे तो म्हणाला. “यहूदी लोक म्हणाल, “हा 
येशू आहे. आपण त्याच्या आईवडिलांना ओळखतो. 











तो माझ्यामुळे जिवंत राहील. **आपल्या वाडवडिलांनी 
अरण्यांत जी भाकर खाल्ली, त्या भाकरीसारखा मी 





न्स योसेफाचाच कध थ्मी चो खाली 
येशू तर योसेफाचाच पुत्र आहे. 'मी स्वर्गातून खाल 
आलो आहे' असे तो कसे काय म्हणू शकतो?” 
*3पण येशूने उत्तर दिले, “आपापसात कुरकूर 
करू नका. “**पित्यानेच मला पाठविले आहे. पिताच 
लोकांना माझ्याकडे पाठवितो. त्या लोकांना मी 
री उठवीन पित्याने जर 
शेवटच्या दिवशी परत . पित्याने जर एखाद्या 
व्यक्तीला आकर्षित केले नाही, तर ती व्यक्ति 
माझ्याकडे येऊ शकत नाही. “संदेष्टयांनी असे 
लिहिले आहे की, 'देव सर्व लोकांना शिक्षण देईल.'* 








नाही. त्यांनी ती भाकर खाल्ली परंतु इतर सर्व 
लोकांप्रमाणेच ते मरून गेले. मी स्वर्गातन उतरलेली 
भाकर आहे. जो कोणी ही भाकर खातो तो अनंतकाळ 
जगेल. 

$कफर्णहूम नगरातील सभास्थानात शिक्षण 
र क > ११८85 चि सांगितल्या 
देताना येशूने या सर्व गोष्टी . 








अनंतकाळच्या जीवनाचे शब्द 
येशूच्या शिष्यांनी हे ऐकले. त्यांपैकी अनेकजण 








लोक देवाचे ऐकतात आणि त्याच्याकडून शिक्षण 


म्हणाल, “हे शिक्षण स्वीकारण्यास फार कठीण आहे 





घेतात, तेच लोक माझ्याकडे वळतात. “देवाने ज्याला 
पाठविले त्याच्याशिवाय दुसऱ्या कोणीही देवाला 
पाहिले नाही. फक्त त्यानेच देवाला पाहिले आहे. 
“ममी तुम्हांला खरे तेच सांगतो, “जो विश्‍वास ठेवतो 
त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळाले आहे. “शमी 





'कोण हे शिक्षण मान्य करील? 

€ आपले शिष्य याविषयी कुरकूर करीत आहेत, 
८ पये बकरी ओळखले च “ही 
हे येशूने ओळखले. म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “ही 
शिकवण तुम्हांला त्रासदायक वाटेल काय? "टतर 
मग मनुष्याचा पुत्र जेथून आला तेथे परत जाताना 























जीवन देणारी भाकर आहे. “तुमच्या वाडवडिलांनी 





देव ... देईल यशया 54:13 


पाहून तुम्हांला तसेच त्रासदायक वाटेल काय? 
७शरीराष्वारे मनुष्याला जीबन मिळत नाही. परंतु 
आत्म्याकडून ते जीवन मिळते. मी तुम्हांला 








योहान 6:64-7:20 


126 





सांगितलेल्या गोष्टी आत्म्याविषयी आहेत. म्हणूनच 


आलेली नाही. पण तुम्ही जाण्यासाठी मात्र कोणतीही 





या गोष्टीपासून जीवन मिळते. “*परंतु तुमच्यातील 


व्य कनी ग्जग 4 
वेळ योग्य असेल. *जग तुमचा दष करू शकत 





'काहीजण विश्‍वास ठेवीत नाहीत.” जे लोक विश्‍वास 
ठेवीत >> एकि... 0 होते. 2. क, 
ठेवीत नव्हते, ते येशूला माहीत होते. येशूला हे अगदी 


नाही. परंतु जग माझा द्वेष करते. कारण जगातील 
लोक वाईट कामे करतात हे मी त्यांना सांगतो. 








सुरूवातीपासूनच माहीत होते. आणि जो मनुष्य त्याचा 
विश्‍वासघात करणार होता, तोही त्याला माहित होता. 
6्येश “म्हणनच ी > 

[ म्हणाला, “म्हणूनच मी तुम्हांला म्हटले की, 





श्तेव्हा तुम्ही सणासाठी जा. मी आत्ताच सणाला येणार 
नाही. माझी योग्य वेळ अजून आली नाही.” *हे 
सांगितल्यानंतर येशू गालीलातच राहिला. 














जर पिता एखाद्या व्यक्तीला माझ्याकडे येऊ देत नसेल 
तर ती व्यक्ति येणारच नाही.” 








10म्हणन येशचे भाऊ सणासाठी तेथन निघून गेले 
ते गेल्यावर मग येशूही गेला. परंतु येशूने हे लोकांना 











6येशने हे सर्ब सांगितल्यावर त्याच्या शिष्यांपैकी 


उघडपणे दाखविले नाही. सणाच्या काळात यहूदी 








बरेच जण त्याला सोडून गेले; येशूच्या मागे जाण्याचे 
त्यांनी सोडून दिले 


लोक येशचा शोध करीत होते. यहदी म्हणाले, “तो 
मनृष्य कोठे आहे? 








५स्नंतर येशने आपल्या बारा शिष्यांना विचारले, 
'तुम्हांलासुद्धा मला सोडून जावेसे वाटते काय? 





श्लोकांचा मोठा जमाव त्या ठिकाणी जमा झालेला 
होता. त्यांतील अनेक लोक येशूविषयी आपसांत 








५&शिमोन पेत्राने उत्तर दिले, “प्रभुजी आम्ही कोठे 


बोलत होते. काही म्हणाले, “तो चांगला मनुष्य आहे.” 





जाणार? अनंतकालच्या जीवनाची बचने तर 


परंतु दुसरे काहीजण म्हणाले, “नाही, तो लोकांना 











तुमच्याजबळ आहेत. “*आम्ही तुमच्यावर विश्वास 


ठकवितो.” !*परंतु लोकांपैकी कोणीच येशूविषयी 





ठेवतो. तुम्ही पवित्र व्यक्ति आहात हे आम्हांला माहीत 
आहे.” 

7१मग येशने उत्तर दिले, “तुम्हा बारा जणांना मी 
निवडले. पण तुमच्यातील एक सैतान आहे 

7शिमोन इस्कर्योत याचा मुलगा यहदा 
याच्याविषयी येशू बोलत होता. यहदा बारा शिष्यांपैकी 
एक होता. परंतु पुढे हाच यहदा येशच्या विरुद्ध उठणार 
होता. 














येशू आणि त्याचे भाऊ 
यानंतर येश गालील प्रांतात फिरला. येशला 
यहूदीया प्रांतातून प्रवास करायला नको होता, 





पक, धजत डीड लोकांना 
उघडपणे बोलायला धजत नव्हते. लोकांना यहूदी 
पुढाऱ्यांची भीति वाटत होती. 


येशू यरुशलेमात शिक्षण देतो 
1५अर्धाअधिक सण पार पडला होता तेव्हा येशू 
मंदिरात गेला आणि तेथे लोकांना शिक्षण देण्यास 
त्याने सुर्वात केली. !*यहूदी लोकांना मोठे आश्‍चर्य 
वाटले. ते म्हणाले, “हा माणूस शाळेत कधी शिकला 
नाही. हे एवढे तो कोठून शिकला?” 
1श्येशूने उत्तर दिले, “मी ज्या गोष्टी शिकवितो 
त्या माझ्या स्वत:च्या नाहीत. माझी शिकवण मला 




















कारण तेथील काही यहूदी लोकांना येशूला जिवे 


'पाठविणाऱ्या पित्याकडून आलेली आहे. !”जो देवाच्या 





मारायचे होते. ह्यहूदी लोकांचा मंडपाचा सण* जवळ 
आला होता. "म्हणून येशूचे भाऊ त्याला म्हणाले, 
“तू येथून सणासाठी यहूदीयात जा. म्हणजे तू करतोस 





क प र ७ 
इच्छेप्रमाणे करतो त्याला माझी शिकवण देवाकडून 
2. सी कळ करी 
आहे हे कळेल. त्याला हे कळेल की, माझी शिकवण 
माझी स्वत:ची नाही. !*जो कोणी स्वत:च्या कल्पना 























ते चमत्कार तेथे तुझे शिष्य पाहू शकतील. *लोकांना 





शिकवितो, तो स्वत:ला मानसन्मान मिळावा असा 











माहिती व्हावी असे एखाद्याला वाटत असेल तर त्याने 


प्रयत्न करतो. परंतु ज्याने मला पाठविले त्याचा 





तो करतो ती कामे लपव्‌ नयेत. त जगाला प्रगट हो. 


सन्मान करण्याचा जो प्रयत्न करतो तोच माणूस 








त जे चमत्कार करतोस तोस ते ते त्यांना पाह दे.” यिशच्या 
भावांनीसुद्धा त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. "येश 





सत्य सांगतो. त्याचे काहीच खोटे नसते. !”मोशेने 
तुम्हांला नियमशास्त्र दिले. खरे ना? परंतु तुमच्यातील 








आपल्या भावांना म्हणाला, “माझी योग्य वेळ अजून 








मंडपाचा सण यहूदी लोकांचे बाडबडील मोशेच्या काळात 
चाळीस वर्ष अरण्यात फिरत राहिले, त्याची आठवण म्हणून 
यहूदी लोक दरवर्षी एक आठवडाभर मंडपात राहात. 











कोणी नियमशास्त्र पाळीत नाही. तुम्ही का बरे मला 
जिवे मारायला पाहता?” 

२०लोकांनी उत्तर दिले, “तुम्हांला भूत लागले आहे. 
आम्ही काही तुम्हांला जिवे मारण्याचा प्रयत्न करीत 
नाही.” 








127 


योहान 7:21-44 





>्ध्येश ऱ््ा ळर री भ्मी 3" 
गू त्याना ना म्हणाला, मी एक चमत्कार कला 


ऐकले. म्हणून मुख्य याजक आणि परूशी यांनी 





आणि तुम्ही सारे चकित झालात. “मोशेने तुम्हांला 
रि संतेचा रि र रि मोशेपासन 

सुंतेचा नियम दिला. परंतु खरे पाहता सुंता पूर 
आलेली नाही. ती मोशेच्या आधीच आपल्या 





येशूला अटक करण्यासाठी मंदिराचे शिपाई पाठविले. 
3मग येशू म्हणाला, “मी तुम्हा लोकांबरोबर 
आणखी थोडा काळ राहीन. नंतर ज्याने मला 











पूर्वजांपासून चालत आलेली आहे. म्हणून कधी कधी 


पाठविले, त्याच्याकडे मी परत जाईन. *तुम्ही माझा 





शब्बाथ दिवशीही तुम्ही मुलांची सुंता करता. याचा 
अर्थ मोशेच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी शब्बाथ 
दिवशीही बालकाची सुंता करता येते. मग मी शब्बाथ 
दिवशी एका माणसाचे संपूर्ण शरीर बरे केले तर 
तुम्ही माझ्यावर का रागावता? *बरवर पाहन न्याय 
'करू नका. तर खरोखर काय बरोबर आहे याची 
कसून शहानिशा करून योग्य प्रकारे न्याय करा. 

















येशू हाच ख्रिस्त आहे काय? लोकांना पडलेला प्रश्‍न 
25मग यरुशलेमात राहणारे काही लोक म्हणाले, 
“याच माणसाला लोक जिवे मारण्याच्या प्रयत्नात 
आहेत. *परंतु सर्ब लोक आपल्याला पाह आणि 
ऐक शकतील अशा ठिकाणी हा शिक्षण देत आहे 








शोध कराल पण मी तुम्हांला सापडणार नाही.” 
यहूदी आपापसात म्हणाले, “हा माणूस असा 
'कोठे जाणार आहे की जेथे आपण त्याला शोधू 
शकणार नाही? ग्रीक शहरात राहणाऱ्या यहूदी 
लोकांकडे हा जाईल काय? तो तेथील ग्रीक लोकांना 
शिक्षण देईल काय? *“हा माणूस म्हणतो, 'तुम्ही माझा 
शोध कराल परंतु मी तुम्हांला सापडणार नाही.' तो 
असेही म्हणतो, 'जेथे मी आहे तेथे तुम्ही येऊ शकत 
नाही.' याचा अर्थ काय?" 




















येशू पकित्र आत्म्याविषयी सांगतो 
असणाचा शेवटचा दिवस आला. तो फार महत्त्वाचा 
दिवस होता. त्या दिवशी उभे राहन येश मोठयाने 











आणि शिक्षण देताना त्याला थांबबिण्याचा कोणीही 
प्रयत्न करीत नाही. कदाचित हा खरोखरच ख्रिस्त 





'ज्याला तहान लागली असेल त्याने 
माझ्याकडे यावे आणि प्यावे. 3*जर कोणी माझ्यावर 


म्हणाला, “ 





आहे असे पुढारी लोकांनी ठरविले असेल. ८/परंतु 
हा माणूस कोठून आला आहे हे आपल्याला माहीत 





निश्वास ठेवील तर त्याच्या अंत:करणातून जिवंत 
पाण्याच्या नद्या वाहतील.” असे पवित्र शास्त्र सांगते. 








आहे. आणि खरोखरचा ख्रिस्त येईल तेव्हा तो कोठून 
येईल हे कोणालाच कळणार नाही.” 





2$अजूनही येशू मंदिरात शिक्षण देत होता. येशू 





म्हणाला, “होय, तुम्ही मला ओळखता आणि मी 


अ्येश आत्म्याविषयी बोलत होता. लोकांना अजन 
पवित्र आत्मा देण्यात आला नव्हता. कारण येश॒ 
अजून मरण पावला नव्हता आणि गौरवात उठविला 
गेला नव्हता. परंतु नंतर येशूवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या 








कोठला हेही तुम्हांला माहीत आहे. परंतु मी स्वत:च्या 
अधिकाराने आलो नाही. जो खरा देव आहे त्याने 
मला पाठविले. तुम्ही त्याला ओळखीत नाही. *पण 
मी त्याला ओळखतो. मी त्याच्याकडून आलो आणि 
त्यानेच मला पाठविले.” 

3१्येशू हे बोलला तेव्हा लोकांनी त्याला धरण्याचा 
प्रयत्न केला, परंतु कोणीही त्याला धरू शकला 
नाही, कारण त्याला मारले जाण्याची वेळ अजून 

















लोकांना तो मिळणार होता. 


लोक येशूविषयी वाद करतात. 

*१्येशूने सांगितलेल्या या गोष्टी लोकांनी ऐकल्या. 
काही लोक म्हणाले, “हा माणूस खरोखरच संदेष्टा 
आहे. 

दुसरे म्हणाले, “हा ख्रिस्त आहे.” 








आली नव्हती. परंतु लोकांपैकी पुष्कळ जणांनी नी 


तर दुसरे काहीजण म्हणाले, “ख्रिस्त हा गालील 








येशूबर विश्वास ठेवला. लोक म्हणाल, “आम्ही 











प्रांतातन येणार नाही.” ““पवित्र शास्त्रात असेही लिहिले 





खिस्ताच्या येण्याची वाट पाहत आहोत. ख्त्रिस्त आला 
तर या मनुष्याने केले त्याहन जास्त चमत्कार तो 
करून दाखवील काय? नाही! म्हणून हाच ख्रिस्त 
असला पाहिजे.” 








यहूदी लोक येशूला अटक करण्याचा प्रयत्न करतात 


आहे की, “ख्रिस्त दाबीद राजाच्या घराण्यातन येईल 


असेही लिहिले आ 
43आणि पवित्र शास्त्रात असेही लिहिले आहे की, 
(१ “दावीद राजा च कळ शटर 
दावीद राजा राहत असे त्या बेथलहेम गावातून ख्रिस्त 
येईल ११ क. ळी लोकांचे क्र 
येईल.” तेव्हा येशूमुळे लोकांचे एकमत होईना. 
4*4काहींना ७ >. ळे होते 
काहींना येशूला अटक करायचे होते पण तसा 














अलोक येशूविषयी जे बोलत होते ते परूश्यांनी 


प्रयत्न कोणीच केला नाही. 


योहान 7:45-8:14 


यहूदी पुढारी येशूवर विश्वास ठेवण्यास नकार देतात 
*मंदिराचे शिपाई मुख्य याजकांकडे आणि 


128 





म्हणन यहदी लोकांनी हा प्रश्‍न विचारला होता 
काही तरी चुकीचे बोलताना येशला धरावे अशी 








परूश्यांकडे परत गेले. मुख्य याजकांनी व परूश्यांनी 
शिपायांना विचारले, “तुम्ही 
येशूला का आणले नाही?" 


त्यांची इच्छा होती. म्हणजे मग त्यांना येशूबर आरोप 
ठेवता आला असता. पण येशूने गुडघे टेकले व 
आपल्या बोटाने जमिनीवर लिह लागला. /यहदी पुढारी 








46संदिराचे शिपाई म्हणाले, “तो बोलतो त्या गोष्टी 
कोणत्याही मानवी शब्दांपेक्षा महान आहेत!" 

*“मग परूशी म्हणाल, “म्हणजे येशूने तुम्हांलासुद्धा 
मरख॑ बनविले! “&पुढाऱ्यांपैकी एकाने तरी येशूबर 
बिश्‍्वबास ठेवला का? नाही! आम्हा परूश्यांपैकी 











येशूला प्रश्‍न विचारीतच राहिले, म्हणून येशू मान 
वर करून त्यांच्याकडे पाहत म्हणाला, “ज्याने कधीच 
'पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे आहे काय? 
निष्पाप मनुष्य या स्त्रीवर पहिला दगड फेकू शकतो.” 
भ्मग 57. - क ह सा च जमिनीवर 

मग येशूने पुन्हा गुडघे टेकले ब जमिनीवर लिहू 














एकाने तरी त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला का? नाही! 
परंतु बाहेरच्या लोकांना नियमशास्त्राची माहिती 
नाही, त्यांच्यावर देवाचा कोप होईल!” 

$१परंतु त्या घोळक्यात निकदेम हजर होता. यापर्वी 














लागला. “येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते 
एक एक करून निघून जाऊ लागले. जे वयस्कर 
होते ते अगोदर गेले. मग इतर लोक गेले. येशू 
एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे राहिला होता. ती 











हा निकदेमच येशला भेटायला आला होता* निकदेम 
म्हणाला, “एखाद्या माणसाची बाजू ऐकन 
घेतल्याशिवाय त्याला आपल्या नियमशास्त्राप्रमाणे 





त्याच्यासमोर उभी होती. '"येशूने पुन्हा बर पाहिले 
आणि तिला विचारले, “बाई, ते सर्व लोक निघून 
गेले आहेत, त्यातील एकानेही तुला दोषी ठरविले 














दोषी ठरवता येत नाही. त्याने काय केले हे 
'कळल्याशिवाय आपण त्याचा न्याय करू शकत 
नाही.” 

्र्यहूदी पुढाऱ्यांनी उत्तर दिले, “तू सुद्धा गालील 





नाही काय?" 

त्या स्त्रीने उत्तर दिले, “महाराज, मला कोणीही 
दोषी ठरविले नाही.” 

मग येशू म्हणाला, “मग मीही तुझा न्याय करीत 








प्रांतामधील आहेस काय? पवित्र शास्त्र वाचून पाहा! 


नाही. आता तू जाऊ शकतेस. पण परत पाप करू 





गालीलातून एकही संदेष्टा येणार नाही. हे तुला 
कळेल ११ 


व्यभिचार करताना पकडलेली स्त्री 
नंतर ते सर्व यहूदी पुढारी आपापल्या घरी गेले 
येश॒ जैतुनाच्या डोंगरावर* निघून गेला. “दुसऱ्या 
दिवशी सकाळीच येशू परत मंदिरात गेला. सर्व 
लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणि त्याने लोकांना 
शिक्षण दिले. *नियमशास्त्राचे शिक्षक व परूशी एका 








नकोस.” 





॥क्वने 7:53 ते 6:77 अति जुन्या व उत्तम 
ग्रीक प्रतीमध्ये ही वचने नाहीत । 


येशू जगाचा प्रकाश आहे 
1£नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो 
म्हणाला, “मी जगाचा प्रकाश आहे. जो माझ्यामागे 








स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यभिचाराचे 
पाप करताना पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या 
स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उभे केले. “ते येशूला 
म्हणाले, “गुरूजी, जो हिचा नवरा नाही, अशा 








येतो तो कधीही अंधारात राहणार नाही. त्या 
'माणसाजवळ जीवन देणारा प्रकाश राहील.” 
उअपरंत ये जे, “जेव्हा 
तु परूशी लोक येशूला म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही 
स्वत: आपल्याविषयी बोलता, तेव्हा ह्या गोष्टी खऱ्या 











माणसाशी व्यभिचार करताना ह्या स्त्रीला पकडले. 


क येर कप अ प ळय 
आहत अस म्हणणार तुम्ही एकटच असता. तव्हा 


१ 





5मोशेच्या नियमशास्त्रात अशी आज्ञा दिलेली आहे 


तुम्ही सांगता त्या गोष्टी आम्ही स्वीकारू शकत नाही.' 








की, असे कर्म करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला आम्ही 
धोंडमार करून जिवे मारले पाहिजे. आम्ही काय 
करावे असे तुमचे मत आहे?” येशूला पेचात पकडावे 





निकदेम ... होता योहान 3:1-21 
जैतुनाच्या डोंगरावर यरूशलेम शहराजवळची टेकडी. 





॥*येशूने उत्तर दिले, “होय, मी स्वत:च माझ्याविषयी 
ह्या गोष्टी सांगत आहे. परंतु मी सांगतो त्या गोष्टीवर 
लोक विश्‍वास ठेवू शकतील. कारण मी कोठून 
आलो हे मला माहीत आहे व कोठे जाणार हे मला 
माहीत आहे. मी तुमच्यासारखा नाही. मी कोठून 
आलो व कोठे जाणार हे तुम्हांला माहीत नाही. 




















129 


योहान 7:15-40 





15तुम्ही एखाद्याचा न्याय करता तसाच माझाही करता. 





मी तुमचा न्याय करू शकतो. परंतु ज्याने मला 





मी कोणाचा न्याय करीत नाही. !*पण जर मी न्याय 
केला तर त्यात माझा न्याय खरा असतो. कारण 
जेव्हा मी न्याय करतो तेव्हा मी एकटा नसतो. ज्या 
पित्याने मला पाठविले, तो माझ्याबरोबर असतो. 











पाठविले त्याच्याकडून ऐकलेल्या गोष्टीच मी लोकांना 
सांगतो. आणि तो सत्य सांगतो.” 

रम्येशू कोणाविषयी बोलत आहे, हे लोकांना 
समजेना. येशू त्यांना पित्याविषयी सांगत होता. “म्हणून 





1म्तुमचे स्वत:चेच नियमशास्त्र असे म्हणते की, दोन 


ये लोकांना क “तम्ही 
येशू लोकांना म्हणाला, “तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राला 





साक्षीदार एकाच गोष्टीविषयी साक्ष देतात तेव्हा ते 
काय म्हणतात, ते तुम्हांला स्वीकारावेच लागते. 
स्वत:विषयी बोलणाऱ्या दोघा साक्षीदारांपैकी मी 





उंच कराल (वधस्तंभावर ठार माराल). मग तो मी 
७. कळ 

आहे हे समजू शकाल. मी ज्या गोष्टी करतो त्या 

माझ्या स्वत:च्या अधिकारात करीत नाही, हे तुम्हांला 











एक साक्षीदार आहे. आणि ज्या पित्याने मला पाठविले, 
त ११ 


तो दुसरा साक्षीदार आहे. 


समजेल. तुम्हांला समजेल की, ज्या गोष्टी मला पित्याने 
शिकविल्या त्याच गोष्टीविषयी मी बोलतो. ज्याने 








श्र्लोकांनी येशला विचारले, “तुमचा पिता कोठे 
१८.१ 


आहे.?” येशूने उत्तर दिल, “तुम्ही मला अगर माझ्या 





मला पाठविले तो माझ्याबरोबर आहे. त्याला ज्यामुळे 
संतोष होतो तेच मी नेहमी करतो. म्हणून त्याने मला 








पित्याला ओळखत नाही. जर तुम्ही मला ओळखले 





असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखले असते.” **येशू 


मंदिरात शिक्षण देत असता या गोष्टी बोलला. ज्या 
पेटीत लोक पैसे टाकीत त्या पेटीजबळच तो होता. 
परंतु येशूला कोणी अटक केली (पकडले) नाही. 
कारण त्याची वेळ अजून आलेली नव्हती. 














यहूदी लोकांना येशूविषयी समजत नाही 


एकटे सोडले नाही.” **येशू या गोष्टी बोलत असता 
अनेकांनी त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला. 





पापापासून सुटका याविषयी येशू बोलतो 
अज्यांनी येशूवर विश्‍वास ठेवला, त्या यहदी 
लोकांना तो म्हणाला, “तुम्ही जर नेहमी माझ्या 
शिकवणुकीचे पालन कराल, तरच तुम्ही माझे खरे 
शिष्य आहात. मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला 














“प्येशू पुन्हा लोकांना म्हणाला, “मी लवकरच 
तुम्हांला सोडून जाईन. तुम्ही माझा शोध कराल, 
परंतु तुम्ही आपल्या पापात मराल. मी जातो तेथे 
तुम्ही येऊ शकत नाही.” 

८श्म्हणून यहूदी लोक एकमेकांस विचारू लागले, 
(१ ध्येश जत: 








समजेल ् मोकळे ११ 
समजेल. आणि सत्य तुम्हांला मोकळे करील. 
*्यहूदी लोकांनी उत्तर दिले, “आम्ही अब्राहामाचे 
लोक आहोत आणि आम्ही कधीच गुलाम नव्हतो 
तर आम्ही मोकळे होऊ असे तुम्ही का म्हणता?” 

34्येशने कन द्लि भ्मी रि >... कर, सांगतो 

[ने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे तेच | 














[स्वत:ला ठार करणार नाही ना? यासाठी तो 
क “ जाणार करच तिकडे 
असे म्हणाला का, 'की मी जाणार आहे, तिकडे 





जो प्रत्येक पाप करतो तो गुलाम आहे. पाप त्याचा 
मालक आहे. गुलाम कुटुंबात कायमचा राहत नाही. 











तुम्ही येऊ शकणार नाही?' पण येश॒ म्हणाला, 
“तुम्ही लोक येथील खालचे आहात. पण मी वरचा 





परंतु पुत्र कायमचा आपल्या कुटुंबात राहतो. **म्हणून 
जर पुत्र तुमची सुटका करतो, तर तुम्ही खरोखरच 








आहे. तुम्ही या जगाचे आहा; परंतु मी या जगाचा 


मोकळे व्हाल. तुम्ही अब्राहामाचे लोक आहात हे 








नाही. तुम्ही आपल्या पापात मराल असे मी म्हणालो, 


मला माहीत आहे. परंतु तुम्ही मला जिवे मारावयास 





होय. 'मी आहे'* यावर तुम्ही विश्‍वास ठेवीत नाही, 
तर तुम्ही पापात मराल.” 


टपलेले आहात. कारण तुम्हांला माझे शिक्षण 
स्वीकारायला नको आहे. १*माझ्या पित्याने जे काही 





25यहदी लोकांनी विचारले, “मग तुम्ही कोण 
आहात? 

येशूने उत्तर दिले, “मी सुरूवातीपासून तुम्हांला 
सांगत आलो तोच मी आहे. “तुमच्याविषयी 
बोलण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी माझ्याकडे आहेत 











मी आहे जुन्या करारातील निर्गम 3:14 मध्ये वापरलेल्या 
देवाच्या नावासारखे हे आहे. परंतु 'मी तो (खिस्त) आहे' असाही 
याचा अर्थ होऊ शकतो. 





मला दाखवून दिले, तेच मी तुम्हांला सांगत आहे. 
परंतु तुमच्या पित्याने तुम्हांला सांगितले तेच तुम्ही 
करता.” 

अ्यहदी लोकांनी उत्तर दिले 
अब्राहाम आहे 

येशू म्हणाला, “तुम्ही जर खरोखरच अब्राहामाची 
संतति असता तर अब्राहामाने केल्या त्याच गोष्टी 
तुम्ही केल्या असत्या. **देवाकडून जे सत्य ऐकले ते 
तुम्हांला सांगणारा मी एक मनुष्य आहे. परंतु तुम्ही 








आमचा पिता 





योहान 7:41-9:6 


मला जिवे मारायला पाहता. अब्राहामाने तसे केले 


130 





शिकवणूकीचे पालन करतो तो कधीच मरणार नही.' 





नाही. “पण अब्राहामाने जे केले नाही ते तुम्ही करता 
याचा अर्थ तुम्ही त्याची मुले नाहीत तर तुमचा पिता 


क कि 


अब्राहाम नसन कोणी वेगळा आहे 





5तुम्ही आमचा पिता अब्राहाम याच्यापेक्षाही थोर 

आहात असे तुम्हांला वाटते काय? अब्राहाम मेला. 
कळ संदेष्टेही चै > यो प स्वत: समजता 

तसेच संदेष्टेही मेले. तुम्ही स्वत:ला समजता तरी 








परंतु यहदी म्हणाले, “ज्या मुलांना आपला पिता 
'कोण आहे ते माहीत नाही त्यांच्यासारखे आम्ही 








कोण?” 
झयेशूने उत्तर दिले, “जर मी स्वत:च स्वत:चा 





नाही! देब आमचा पिता आहे. तोच एक आमचा 
पिता आहे.” 

“श्येश त्या यहदी लोकांना म्हणाला, “जर देव 
खरोखरच तुमचा पिता असता, तर तुम्ही माझ्यावर 











सन्मान केला तर त्या सन्मानाला काहीच अर्थ नाही. 
माझा पिता माझा सन्मान करतो. तो आमचा देव 
आहे असे तुम्ही म्हणता. परंतु तुम्ही खरोखर त्याला 
ओळखीत नाही. पण मी त्याला ओळखतो. तो सांगतो 











प्रीति केली असती. मी पित्याकडून आलो आणि 
आता मी येथे आहे. मी माझ्या स्वत:च्या अधिकारात 
आलो नाही. देवानेच मला पाठविले. “मी म्हणतो, 
मी देत असलेली शिकवण तुम्हांला समजत नाही 
का 
9 








? कारण को तुम्हांला माझी शिकवण स्वीकारता 
येत नाही. “तुमचा पिता सैतान आहे. तुम्ही त्याचे 











त्याचे पालन मी करतो. मी त्याला ओळखीत नाही 
भवर जर 

असे जर मी म्हणालो, तर तुम्ही लबाड आहात तसा 

मीही लबाड ठरेन. परंतु मी त्याला नक्कीच ओळखतो. 

आणि तो जे काही सांगतो त्याचे पालन करतो. **माझ्या 

येण्याचा दिवस पाहण्याच्या आशेने तुमचा पिता 

अब्राहाम आनंदित झाला होता. त्याने तो दिवस पाहिला 

















आहात. त्याला करायला पाहिजे तेच तुम्ही करता. 
सैतान सुरूवातीपासूनच खुनी आहे. सैतान सत्याच्या 








आणि त्याला आनंद झाला.” 
5म्यहदी लोक येशूला म्हणाले, “तुम्ही अब्राहामाला 








विरुद्ध आहे. आणि सेतानाच्या ठायी सत्य नाही. तो 

सांगतो त्या लबाड्याप्रमाणेच तो आहे. सैतान लबाड 
आहे. आणि तो असत्याचा पिता आहे. “मी सत्य 
बोलतो म्हणून तुम्ही माझ्यावर विश्‍वास ठेवीत नाही. 


कधीच पाहिले नाही. तुम्ही पन्नास वर्षाचेही नाही!” 

्येशने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: 
अब्राहामाच्या जन्मापूर्वी पासन मी आहे.” जेव्हा 
येश असे बोलला तेव्हा लोकांनी त्याला मारण्यासाठी 























4मी एखाद्या पापाविषयी दोषी आहे असे तुमच्यातील 
कोणी सिद्ध करू शकेल काय? जर मी सत्य सांगतो 
तर तुम्ही माझ्यावर विश्वास का ठेवीत नाही? “'जो 
व देवाचा कळती जो (क. स ऐकतो ि 

देवाचा आहे, तो देवाचे म्हणणे . परंतु तुम्ही 
2.5... का क. ळी क 
देवाचे म्हणणे ऐकत नाही. कारण तुम्ही देवाचे लोक 
नाहीत.” 











स्वत:विषयी व अब्राहामाविषयी येशू बोलतो 


दगड उचलले. पण येशू गुप्त झाला आणि नंतर 
मंदिरात निघून गेला. 


जन्मापासून आंधळा असलेल्या मनुष्याला येशू दृष्टि देतो 
येशू चालला असताना त्याने एक आंधळा मनुष्य 
पाहिला. हा मनुष्य त्याच्या जन्मापासून आंधळा 
होता. श्येशूच्या शिष्यांनी त्याला विचारले, “गुरुजी, 
हा मनुष्य आंधळा जन्मला. परंतु तो कोणाच्या पापामुळे 




















4ध्यहदी म्हणाले, “तुम्ही शोमरोनी आहात, तुम्हांला 


आंधळा जन्मला? त्याच्या स्वत:च्या का त्याच्या 





भूताने पछाडले आहे, असे आम्ही म्हणालो तर आम्ही 
म्हणतो तेच बरोबर नाही काय? 

“श्येशूने उत्तर दिले, “मला भूत लागले नाही. मी 
तर आपल्या पित्याचा मान राखतो. परंतु तुम्ही माझा 











आईवडिलांच्या पापामुळे?” 
अ्येशने 3. दिले “त्याच्या रे 
[ने उत्तर दिले, “त्याच्या स्वत:च्या पापामुळे 
अगर त्याच्या आईवडीलांच्या पापामुळे हा आंधळा 
झाला नाही. मी याला बरे करताना लोकांना देवाचे 




















मान राखीत नाही. स्वत:ला सन्मान मिळविण्याचा 
प्रयत्न मी करीत नाही. माझा सन्मान व्हावा असे 
एकाला (देवाला) वाटते. तोच न्यायाधीश आहे, *प्मी 
तुम्हांला खरे तेच सांगतो. जो कोणी माझ्या शिक्षणाचे 
'पालन करतो तो कधीही मरणार नाही. £श्यहदी 
लोक म्हणाले, “तुमच्यात खरोखर भूत संचारले आहे. 
हे आता आम्हांला माहीत झाले. अब्राहाम आणि 


संदेष्टे मेले. परंतु तुम्ही म्हणता, 'जो माझ्या 














सामर्थ्य दाखविता यावे म्हणून हा आंधळा जन्मला. 
“दिवस आहे तोपर्यंत, ज्याने मला पाठविले त्याचे 

राहिले पाहिजे क्री ठका 
काम आपण करीत राहिले . रात्र येत आहे 








आणि रात्री कोणी काम 
जगात >> तोपर्यंत जगाचा 
जगात आहे तोपर्यंत मी जग 


करू शकत नाही. *मी 
चा प्रकाश आहे.” 


€असे बोलल्यानंतर, येशू मातीवर थुंकला. त्याने 





त्या थुंकीने चिखल केला. 


आणि त्या चिखलाचा 





गोळा करून त्याने त्या माणसाच्या 





साच्या डोव्व्यांबर ठेवला. 


131 


योहान 9:7-28 





ग्मग येशूने त्या मनुष्याला सांगितले, “जाऊन शिलोह 


विचारल, “त्या मनुष्याने तुला बरे केल, आणि आता 








तव्व्यात डोळे धू.” (शिलोह म्हणजे पाठविलेला) 
म्हणून तो मनुष्य त्या तव्व्यापाशी गेला. त्याने डोळे 








तुला दिसते, तर त्याच्याविषयी तुला काय म्हणायचे 
आहे?” 





धुतले आणि तो परत आला. तेव्हा त्याला चांगले 
दिसू लागले होते. 


त्या मनुष्याने उत्तर दिले, “तो एक संदेष्टा आहे. 
7४हे या माणसाच्या बाबतीत घडले आहे यावर 





काही लोकांनी त्याला भीक मागताना पूर्वी पाहिले 
होते. ही माणसे आणि त्याचे शेजारी म्हणाले, “पाहा! 


यहदी लोकांचा विश्वासच बसेना. हा मनुष्य आंधळा 
होता आणि आता त्याला द्सिते या गोष्टीवर त्यांचा 





येथे बसून भीक मागत असे तो मनुष्य हाच आहे 
ना?” 
*काही लोक म्हणा, “होय! हा तोच आहे.” 





विश्‍वास बसत नव्हता. नंतर त्यांनी त्या मनुष्याच्या 
आईवडिलांना बोलावून घेतले 
'श््यहदी लोकांनी त्याच्या आईवडिलांना विचारले 











परंतु दुसरे काही म्हणाले, “नाही हा तो मनुष्य नाही. 
हा फक्त त्याच्यासारखा दिसतो.” 

मग तो माणस स्वत: होऊनच म्हणाला, 
मीच तो पर्वीचा आंधळा आहे.” 

10लोकांनी विचारले, “अरे असे घडले तरी काय? 
तुला कसे दिसू लागले? 





क अहो - 





आत्या मनुष्याने उत्तर दिले, “लोक ज्याला येशू 








“हा तुमचाच मुलगा आहे काय? तुम्ही म्हणता हा 
जन्मापासून आंधळा होता तर आता याला कसे काय 
दिस लागले?” 

20त्याच्या आईवडिलांनी उत्तर दिले, “हा आमचाच 
मुलगा आहे. आणि तो आंधळाच जन्माला आला हे 
आम्हांला माहीत आहे. परंतु त्याला आता कसे 
दिसायला लागले आणि त्याचे डोळे कोणी बरे केले 




















म्हणतात त्याने थोडा चिखल केला. त्याने तो चिखल 


हे आम्हांला माहीत नाही. त्यालाच विचारा. तो स्वत: 








माझ्या डोव्व्यांवर लावला. मग येशूने मला शिलोह 
तव्व्याकडे जाऊन धुण्यास सांगितले. म्हणून मी 
शिलोह तव्व्यावर जाऊन डोळे धुतले. आणि मग 
मला दिसू लागले.” 





बद्दल सांगण्याइतका सुज्ञ झाला आहे. “त्याचे 
आईवडील असे म्हणाले कारण त्यांना यहदी 
धर्मपुढाऱ्यांची फार भीति वाटत होती. येशू हा ख्रिस्त 
आहे, असे जो कोणी म्हणेल, त्याला शिक्षा करायची 

















थ्लोकांनी त्या मनुष्याला विचारले, “तो मनुष्य 
कोठे आहे?” त्या मनुष्याने उत्तर दिले, “मला माहीत 
नाही.” 





येशूने बरे केलेल्या मनुष्याची परूश्यांकडून चौकशी 
13म॒ग लोकांनी परूशी लोकांकडे त्या मनुष्याला 











असे यहूदी पुढाऱ्यांनी अगोदरच ठरवून ठेवलेले 
होते. अशा लोकांना यहदी पुढारी सभास्थानाबाहेर 

घालवब्‌ शकत होते. म्हणून 'त्यालाच विचारा तो 
आता मोठा झाला आहे' असे त्या मनुष्याचे आईवडील 
म्हणाले. 
२५मग जो पूर्वी आंधळा होता त्याला यहूदी पुढाऱ्यांनी 











नेले. हाच पूर्वी आंधळा मनुष्य होता. '*येशूने चिखल 
कळ डोळे 2 पी होते. ज्या 

करून त्या मनुष्याचे डोळे बरे केले होते. ज्या दिवशी 

येशूने हे केले तो शब्बाथ दिवस होता. 'म्हणून 








पुन्हा बोलाविले. ते त्याला म्हणाले, “तुला बरे केले 
म्हणून तू देवाला गौरव द्यावे. हा मनुष्य पापी आहे हे 


कक डे 


आम्हांला माहीत आहे. 





आता परूशी लोक त्या मनुष्याला विचारू लागले , 
“तुला कसे काय दिस्‌ लागले? 
त्या मनष्याने उत्तर दिले, “त्याने माझ्या डोव्व्यांवर 
चिखल लावला. मी डोळे धुतले आणि आता मी पाहू 
शकतो.” 




















त्या मनुष्याने उत्तर दिले, “तो पापी आहे की 
नाही हे मला माहीत नाही. परंतु हे मला नक्कून 
माहीत आहे कौ, मी पूर्वी आंधळा होतो आणि आता 
मला दिसते 

2&यहदी पुढाऱ्यांनी विचारले, “त्याने तुला काय 

















16परूश्यांतील काही लोक म्हणाले, “हा मनुष्य 


केले? त्याने तुझे डोळे कसे बरे केल? 





शब्बाथाचा नियम पाळीत नाही. म्हणून तो देवापासून 
नाही.” 


त्या मनुष्याने उत्तर दिले, “ते मी तुम्हांला 
अगोदरच सांगितले आहे. परंतु तुम्ही माझे ऐकत 








-य वळ “परंत भी 
दुसरे लोक म्हणाले, “परंतु एखादा मनुष्य पापी 


क आ लक पेण पन 
नाही. पुन्हा तुम्हांला ते ऐकावेसे वाटते काय? 





असेल तर त्याला असे चमत्कार करताच येणार 
नाहीत.” याविषयी त्या यहूदी लोकांचे एकमत होईना. 





तुम्हांलाही त्याचे शिष्य व्हावयाची इच्छा आहे काय?” 
८्यहदी पुढारी फार संतापले आणि त्याला फारच 





र्मग यहूदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला पुन्हा 


वाईट रीतीने बोल लागले. ते त्याला म्हणाले, “त्‌ 


योहान १:29-10:15 


त्याचा शिष्य आहेस. आम्ही तर मोशेचे शिष्य आहोत. 
29देब मोशेशी बोलत असे हे आम्हांला माहीत आहे. 
परंतु हा मनुष्य कोण, कोठून आला हे आम्हांला 
माहीत नाही.” 








132 


मेंढपाळ आणि त्याची मेंढरे 
क “मी “> >> क. सांगती 
। येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे तेच ; 
जेव्हा एखादा मनुष्य मेंढवाड्यात प्रवेश करतो, 
तेव्हा त्याने दाराचाच उपयोग करावा. जर तो दुसऱ्या 











30त्या मनुष्याने उत्तर दिले, “ही फारच विचित्र 
गोष्ट आहे. येशू कोठून आला हे तुम्हांला माहीत 
नाही. परंतु त्याने माझे डोळे बरे केले. देव पापी 
लोकांचे ऐकत नाही हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. 








मार्गाने चढतो तर तो लुटारू आहे. तो मेंढरे चोरण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे, “परंतु मेंढरांची काळजी घेणारा 
दारातूनच आत जातो. तो मेंढपाळ आहे. दारावरचा 

पहारेकरी मेंढपाळासाठी उघडतो क मचे 
पहारेकरी मेंढपाळासाठी दार उघडतो आणि मेंढरे 





पण जो त्याची उपासना करतो आणि त्याची आज्ञा 
पाळतो त्याचेच तो ऐकेल. जो मनुष्य जन्मजात 








आपल्या मेंढपाळाचा आवाज ऐकतात. मेंढपाळ 
आपल्या मेंढरांना त्यांच्या नावाने हाका मारतो. आणि 








आंधळा होता, त्याला दष्टी येण्याची ही पहिलीच वेळ 


त्यांना तो बाहेर घेऊन जातो. “आपली सर्व मेंढरे 








आहे. हा मनुष्य देवाकडूनच आला असला पाहिजे. 





नर * ७2. कळ य री 
बाहेर पडल्यावर तो त्यांच्या पुढे पुढे चालतो. (त्यांचे 





जर तो देवाकडून आला नसता तर त्याला असे 
काहीच करता आले नसते.” 
34यहदी पुढाऱ्यांनी उत्तर दिले, “त तर पापात 


जन्मला आहेस त आम्हांला शिकव पाहतोस काय? 








नेतृत्व करतो). मेंढरे त्याच्या मागोमाग जातात. कारण 
ती त्याचा आवाज ओळखतात. “अनोळखी माणसांच्या 
मागे मेंढरे कधीच जाणार नाहीत. ती त्या माणसापासून 
दूर पळून जातील. कारण त्यांना त्यांचा आवाज 




















आणि यहदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला तेथून हसकन 

लावले. 
आध्यात्मिक आंधळेपणा 

ब्यहदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला बळजबरीने 

हसकावन लावले, हे येशूने ऐकले, म्हणून येश॒ त्या 











परिचयाचा नसतो. “येशूने लोकांना हा दाखला 
सांगितला. परंतु तो काय सांगत आहे हे लोकांना 
समजले नाही. 





येशू उत्तम मेंढपाळ आहे 





मनुष्याला भेटला आणि म्हणाला, “तू मनुष्याच्या 
पुत्रावर विश्वास ठेवतोस काय?" “त्या मनुष्याने 





ग्म्हणून येशू पुन्हा म्हणाला, “मी तुम्हांला खरे 
सांगतो. मी मेंढरांचे दार आहे. *माझ्याअगोदर आलेले 





विचारल, “महाराज, हा मनुष्याचा पुत्र कोण? मला 


सर्व चोर व लुटारू होते. मेंढरांनी त्यांचे आवाज 





सांगा, म्हणजे मला त्याच्यावर विश्‍वास ठेवता येईल .” 


ऐकले नाहीत. *मी दार आहे. जो माझ्याठ्ठारे आत 





अ्येशू त्याला म्हणाला, “तू त्याला अगोदरच पाहिले 
आहेस. मनुष्याचा पुत्र आता तुझ्याशी बोलत आहे.” 


जातो त्याचे तारण होईल. त्याला आत येता येईल व 
परी जाता पाहिजे ८. र मिळेल 
बाहेर जाता येईल. त्याला पाहिजे ते सर्व त्याला मिळेल. 








3३&'होय, प्रभु, मी विश्‍वास ठेवतो.” त्या मनुष्याने 


1१ चोर चोरी करायला, ठार मारायला आणि नाश 





द्लि कील. टत 
उत्तर दिले. मग त्या मनुष्याने खाली वाकून येशूला 
वंदन केले. 
अ्येशू म्हणाला, “जगाचा न्याय व्हावा म्हणून मी 





करायला येतो. परंतु मी जीवन देण्यासाठी आलो. 
य जीवन जे भरपर चांगले व डर टप 

असे जीवन जे भरपूर आणि चांगले आहे. 
11/मी चांगला मेंढपाळ आहे. चांगला मेंढपाळ 








जगात आलो आहे. मी आलो आहे तो यासाठी की, 

जे आंधळे आहेत त्यांना दिसावे. आणि आम्हांला 

पाहता येते असे वाटणारे आधळे व्हावेत.” 
*१परुश्यांतील काही जण येशूच्या आजूबाजूला 





आपल्या मेंढरासाठी स्वत:चा जीव देतो. !*ज्याला 
मजुरी देऊन मेंढरे राखायला ठेवलेले असते तो 
मेंढपाळापेक्षा निराळा असतो. मजुरीवर मेंढरे 
राखणारा कळपाचा मालक नसतो. मेंढपाळ हाच 








होते. त्यांनी येशूला हे बोलताना ऐकल. आणि त्यांनी 
विचारले, “काय, आम्हीसुद्धा आंधळे आहोत असे 
तुला म्हणायचे आहे काय?” 


कळपाचा मालक असतो. म्हणून मजुरीवर काम 
करणारा माणूस लांडगा येताना पाहन मेंढरे सोडतो 
आणि पळून जातो. मग लांडगा मेंढरांबर हल्ला करून 





“प्येशू म्हणाला, “तुम्ही जर खरोखरच आंधळे 





त्यांची दाणादाण करतो. !*मजर पळन जातो कारण 








(समज नसलेले) असता, तर तुम्ही पापाबद्दल दोषी 





तो रोजंदारीवरचा कामगार असतो. तो मेंढरांची खरी 





ठरला नसता. परंतु 'आम्हांस दिसते' असे तुम्ही म्हणता 
(तुम्ही काय करता हे जाणता) म्हणून तुम्ही दोषी 
आहात.” 





काळजी करीत नाही. 
14-5मी मेंढरांची (लोकांची) काळजी घेणारा 
मेंढपाळ आहे. जसा पिता मला ओळखतो तसा मी 


133 


माझ्या मेंढरांना ओळखतो. आणि जसा मी पित्याला 
ओळखतो तशी माझी मेंढरे मळा ओळखतात. या 
मेंढरांसाठी मी आपला जीव देतो. “माझी दुसरीही 
क. व्यि पळी ८2. १. त्यांनाही 

मेंढरे आहेत ती येथे या कळपात नाहीत. त्यांनाही 





योहान 10:16-41 


घेणार नाही. माझ्या पित्याने माझी मेंढरे माझ्या 
हाती दिली आहेत. तो सर्वाहून थोर आहे. माझ्या 
पित्याच्या हातून ती कोणी हिरावून घेणार नाही. 
३१माझा पिता आणि मी एक आहोत.” 








जा क: पाहिजे. "> आवाज ऐकतील 
मला मागदशन कल .त माझा आवाज ऐकतील 


अतेव्हा यहदी पुढाऱ्यांनी येशला ठार मारण्यासाठी 





आणि भविष्यकाळात एक कळप आणि एक मेंढपाळ 
असे होईल. !/मी आपला जीव देतो म्हणून माझा 


पुन्हा धोंडे उचलले. परंतु येश त्यांना म्हणाला 
“पित्यापासन आलेल्या कितीतरी चांगल्या गोष्टी मी 








पिता मजवर प्रीति करतो. मी आपला जीव परत 


केल्या. त्या गोष्टी तुम्ही पाहिल्या आहेत. त्यापैकी 








घेण्याकरिता देतो. '*तो कोणी माझ्यापासून घेत नाही. 
मी माझा स्वत:चा जीव स्वत:च्या इच्छेने देतो. माझा 
जीव देण्याचा मळा अधिकार आहे. आणि मला तो 





कोणत्या चांगल्या गोष्टीसाठी तुम्ही मला जिवे मारीत 
आहात?” 
3अ्यहदी पुढाऱ्यांनी उत्तर दिले, “तुम्ही केलेल्या 








परत घेण्याचाही अधिकार आहे. हेच करण्याची 
माझ्या पित्याने मला आज्ञा दिली आहे.” 


'कोणत्याही चांगल्या गोष्टींसाठी आम्ही तुम्हाला मारीत 
नाही. परंतु तुम्ही ज्या गोष्टी बोलता त्या देवाविरुद्ध 


रट 











श्येशने सांगितलेल्या ह्या गोष्टींमुळे यहदी लोकांचे 
आपापसात एकमत होईना. ८१यहदी लोकांपैकी 





आहेत. तुम्ही फक्त मानब आहात, पण स्वत:ला 
जा. देवासारखेच र 
देवासारखेच आहोत असे मानता! आणि म्हणून आम्ही 











पुष्कळजण म्हणाले, “याला भूत लागले आहे. म्हणून 
याचे डोके ठिकाणावर नाही. त्याचे का ऐकावे? 





तुम्हांला धोंडमार करून ठार करीत आहोत!” 
3अ्येशने क मका द्लि “तमच्या > 
[ूने उत्तर दिले, “तु नियमशास्त्रात असे 








“प्परंतु दुसरे काही जण म्हणाले, “हा करतो तशा 


लिहिले आहे; 'मी म्हणालो, तुम्ही देव आहात'* 











गोष्टी भूताने डोके फिरविलेला मनुष्य करीत नाही. * ज्या लोकांना देवाने त्याची आज्ञा वचने दिली 
भूत आंधव्व्या माणसाचे डोळे बरे करील काय? त्यांच्याविषयी ते सांगते. पवित्र शास्त्रात त्या लोकांना 
मुळीच नाही!" देवाने असे म्हटले आणि पवित्र शास्त्र नेहमीच खरे 





य्थ्यरुशलेमात साजरा होणारा समर्पणाचा सण* 


क 
आहे. 





जवळ आला. तो हिवाळा होता. “येशू मंदिरातील 


36त्याच्या र. क्टरी निवडले कील शे शेक: प 
त्याच्या कामासाठी देवाने मला निवडले. देवाने 





शलमोनाच्या देवडीत* त होता. “यहदी लोक 


मला जगात पाठविले. मी देवाचा पुत्र आहे. आणि 








येशूच्याभोबती जमा झाले. आणि म्हणाले, “किती 
दिवस तुम्ही आम्हांला असे गोंधळात ठेवणार आहात? 





तुम्ही म्हणता, मी बोलतो त्या गोष्टी देवाविरुद्ध आहेत, 
अजे माझा पिता करतो ते जर मी करत नाही, तर 








जर तुम्हीच ख्रिस्त असाल तर आम्हांला तसे स्पष्टच 
सांगा!” 
येशूच्या विरोधात यहूदी पुढारी 
25येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला आधीच सांगितले 

परंतु तुम्ही माझ्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. मी माझ्या 
पित्याच्या नावाने जी कामे करतो. ती कामे सुध्दा मी 
'कोण आहे याची साक्ष देतात. > पण तुम्ही विश्‍वास 
ठेवीत नाही. कारण तुम्ही माझी मेंढरे (लोक) नाहीत. 














तुम्ही माझ्या सांगण्यावर विश्‍वास ठेवू नका. *परंतु 
माझा पिता करतो तीच कृत्यांवर जर मी करतो, तर 
मी करतो त्या माझ्या गोष्टींवर विश्‍वास ठेवा. तुम्ही 
माझ्यावर विश्वास ठेवणार नाही. पण मी करतो त्या 
गोष्टींवर तरी विश्‍वास ठेवा. मग तुम्ही ओळखाल 
आणि समजून घ्याल की, पिता माझ्यामध्ये आहे, 
आणि मी पित्यामध्ये आहे.” 











/म्माझी मेंढरे माझी बाणी ऐकतात. मी त्यांना 
ओळखतो. आणि ती माझ्यामागे येतात. 2*मी माझ्या 
> आ.) रि कळप जीवन द््तो 

मेंढरांना अनंतकाळचे जीवन देतो. ती कधीच मरणार 











3अ्यहदी लोकांनी येशला पुन्हा धरण्याचा प्रयत्न 
केला. परंतु येशू त्यांच्यातून निघून गेला. *"मग येशू 
यार्देन नदी ओलांडून माघारी गेला. येशु जेथे योहान 











नाहीत. आणि त्यांना कोणीच माझ्या हातून हिरावून 








समर्पणाचा सण डिसेंबर महिन्यात यहदी लोक साजरा करीत 
असलेला खास आठवडा 


'शलमोनाच्या देवडीत मंदिराच्या पूर्वेकडील भाग. हा छप्पराने 
आच्छादित केलेला होता. 


लोकांना बाप्तिस्मा देत असे तेथे गेला. येशू तेथेच 
राहिला. *'आणि पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले. 
लोक म्हणाले, “योहानाने कधी चमत्कार केला नाही. 
परंतु योहानाने या मनुष्याविषयी जे सांगितले ते खरे 














मी ... आहात स्तोत्र. 82:6 


योहान 10:42-11:36 





आहे.” *.आणि त्याठिकाणी अनेक लोकांनी येशूबर 
बिश्‍वास ठेवला. 


लाजराचा मृत्यू 

] ] लाजर नावाचा एक मनुष्य आजारी होता. तो 
बेथानी गावात राहत होता. याच गावात मार्था 

आणि मरीया राहत होत्या. ज्या मरीयेने प्रभूला सुगंधी 





134 





४बेथानी यरुशलमापासून तीन किलोमीटर 
अंतरापेक्षा कमी होते. !*आणि पुष्कळसे यहदी मार्था 
मरीयेकडे त्यांचा भाऊ मेला याबहृल सांत्वन 
करण्यासाठी आले होते. 

२*जेव्हा मार्थाने ऐकले की, आपल्या घरी येशू 
कन सक व्र क गेली 
येत आहे तेव्हा ती त्याला भेटायला बाहेर गेली, पण 
मरीया घरातच राहिली. “प्रभु मार्था येशूला 











क्य कर > केसांनी _ क. 
तेल लावले व त्याचे पाय आपल्या केसांनी पुसले 


म्हणाली, “तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला 





तिचा हा भाऊ होता. त्या बहिणींनी येशला निरोप 


नसता, “*पण मला माहीत आहे की, तू जे मागशील 








पाठविला की, हे प्रभु ज्याच्यावर त॒ प्रीति करतोस तो 
आजारी आहे 

*पण येशने हे ऐकन म्हटले, “हा आजार मरणासाठी 
नव्हे तर देवाच्या गौरवासाठी आहे. याद्वारे देवाचे 
गौरव व्हावे यासाठी हा आजार आहे”. व्येश॒ मार्था. 
मरीया व लाजर यांच्यावर प्रीति करीत असे. “म्हणून 








ते देब तुला देईल.” 
23येशू म्हणाला, “तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.' 
५मार्था म्हणाली, “मला माहीत आहे शेवटच्या 
दिवशी पुनरुत्थानाच्या वेळेस तो पुन्हा उठेल.” 
2येशू तिला म्हणाला, “मी पुनरुत्थान आणि जीवन 
आहे. जो माझ्यावर विश्‍वास ठेवतो तो मेला असेल 


१ 











तो आजारी आहे हे ऐकल्यावरही तो होता त्याच 


तरी जगेल. *“आणि जो कोणी जगतो आणि माझ्यावर 





ठिकाणी दोन दिवस राहिला. “नंतर त्याने शिष्यांना 
म्हटले, “आपण यहूदीयात परत जाऊ.” 

शशष्य त्याला म्हणाले, “गुरुजी, यहदी आपणांस 
दगडमार करू पाहत होते आणि आपण पुन्हा तेथे 
जात आहात काय? 

श्येशने उत्तर दिले, “दिवसाचे बारा तास असतात 
'की नाहीत? जर एखादा दिवसा चालतो, तर त्याला 
ठेच लागत नाही. कारण तो या जगाचा प्रकाश पाहतो. 
10्चण जर कोणी रात्री चालतो, तर त्याला ठेच लागते 
'कारण त्याच्याकडे प्रकाश नसतो.” 

















विश्‍वास ठेवतो. तो कधीच मरणार नाही. तू यावर 
बिश्‍वास ठेवतेस काय?” 
27“होय प्रभु,” ती त्याला म्हणाली, “तू ख्रिस्त 
ळी त जगात क 
आहेस असा मी निश्वास धरते. तू या जगात आलेला 
आहे देवाचा पुत्र आहेस.” 





येशू रडतो 
28आणि असे म्हटल्यानंतर ती परत गेली आणि 
आपली बहीण मरीया हिला एका बाजूला बोलाविले 
आणि म्हणाली, “गुरुजी येथे आहेत. आणि ते तुला 











1यया गोष्टी बोलल्यानंतर तो त्यांना म्हणाला, 





विचारीत आहेत.” जेव्हा मरीयेने हे ऐकले तेव्हा 





“आपला मित्र लाजर झोपी गेला आहे. पण मी त्याला 


ती लगेच उठली आणि त्याच्याकडे गेली. 3१आता 





झोपेतून जागे करावे तरीही जात आहे.” !श्तेव्हा 


तोपर्यंत येशू त्या खेड्याच्या आत आला नव्हता. तर 





त्याचे शिष्य म्हणाले, “प्रभु, तो झोपी गेला असेल 





मार्था त्याला भेटली, तेथेच अजनपर्यंत होता. 1'तेव्हा 





तर बरा होईल.” !3पण येशू खरे तर त्याच्या 
मरणाविषयी बोलला होता. पण तो त्याच्या नेहमीच्या 








जे यहदी तिच्या घरात तिचे सांत्वन करीत होते ते 
मरीया लगबगीने उठून बाहेर गेली असे पाहून ती 








झोपेविषयी बोळत आहे, असे त्यांना वाटले. !'*तेव्हा 
येशूने त्यांना स्पष्ट सांगितले, “लाजर मेला आहे. 





कबरेकडे शोक करायला गेली असे समजन 
तिच्यामागे गेले. मग जेथे येश होता तेथे मरीया 








15आणि मी तेथे नव्हतो म्हणून मला तुमच्यामुळे 
आनंद वाटतो. यासाठी की तुम्ही विश्‍वास धरावा. 
आपण त्याच्याकडे जाऊ या.” !"तेव्हा दिदुम म्हटलेला 
थोमा शिष्यांना म्हणाला, “आपणही त्याच्याबरोबर 
जाऊ या अशासाठी की आपणही त्याच्याबरोबर मरू.” 








बेथानीत येशू 
म्येशू आल्यावर त्याला समजले की, लाजराला 
चार दिबसांपर्वीच ल क फे स्य 
चार ूूर्वीच कबरेत ठेवण्यात आले आहे. 








आल्यावर ती त्याला पाहन त्याच्या पाया पडली व 
त्याला म्हणाली, “प्रभु, आपण येथे असता तर माझा 
भाऊ मेला नसता 

33मग येश तिला रडताना पाहन व तिच्याबरोबर 

असलेल्या यहद्यांनाही रडताना पाहन आत्म्यात 
व्याकुळ झाला व हेलावून गेला. तो म्हणाला, “तुम्ही 
त्याला कोठे ठेवले आहे?” ते म्हणाले, “प्रभु, या 
आणि पाहा.” *येशू रडला. 

3ततेव्हा यहूदी म्हणाले, “पहा! त्याला तो किती 




















135 


योहान 11:37-12:8 





आवडत होता.” 3”पण त्यांच्यातील कित्येक म्हणाले , 


अतो हे स्वत: होऊन बोलला नाही तर त्यावर्षी 








“ज्याने आंधव्व्याचे डोळे उघडले, त्या या मनुष्याला 
लाजराला मरणापासून वाचविता येऊ नये काय?” 


येशू लाजराला जिवंत करतो 


तो प्रमुख याजक होता म्हणून त्याने संदेश दिला की, 
येश॒ त्या राष्टाकरिता मरणार आहे. “केवळ त्या 
राष्टासाठी असे नाही, तर यासाठी की, त्याने देवाच्या 
पांगलेल्यांना एकत्र करावे, म्हणून तो मरणार आहे. 











मग येश पुन्हा अंत:करणात विव्हळ झाला 
असता कबरेकडे आला. ती गुहा होती. आणि तिच्यावर 


> पक, भ्हा 


33म्हणन त्या दिवसापासन त्यांनी त्याला जिवे 
मारण्याची मसलत केली. *यामुळे येश तेव्हापासन सून 








दगड लोटला होता. येशूने म्हटले, “हा दगड काढा 





उघडपणे यहद्यांमध्ये फिरला नाही. त्याऐवजी तो 





मार्था म्हणाली, “पण प्रभु, लाजर मरून चार 


रानाजवळच्या प्रदेशातील एफ्राईम नावाच्या नगरात 





क पी (> क्री वक ११ 
दिवस झाले आहेत, त्याला आता दुर्गंधी येत असेल. 
ती मृत लाजराची बहीण होती 

*ष्येशने तिला म्हटले, “जर त विश्‍वास धरशील 





गेला व तेथे शिष्यांसह राहिला. 
ञ्तेव्हा यहूद्यांचा 'बल्हांडग सण जबळ आला 
आणि सणाअगोदर पुष्कळ लोक आपणांस शुद्ध 





तर देवाचे गौरव पाहशील, असे मी तुला सांगितले 
नव्हते काय? 


करायला देशातून वर यरुशलेमेस गेले. 
$ते येशूचा शोध करीत राहिले. आणि मंदिरात 





4मग त्यांनी बाजला व्य सी अ 
मग त्यांनी दगड तला कला. तव्हा यंशू वर 


उभे असताना एकमेकास म्हणाले, “तुम्हाला काय 





5. प. मळ. 
पाहन म्हणाला, “पित्या, त्‌ माझे ऐकले, म्हणून मी 
तुझे उपकार मानतो. “*आणि त्‌ नेहमीच माझे ऐकतोस 
हे मला माहीत आहे. पण जो लोकसमुदाय आजूबाजूला 


वाटते? तो सणाला येणार नाही काय?” “पण मुख्य 
याजक व परूश्यांनी अशी आज्ञा केली होती की, 
येशू कोठे आहे हे ज्याला कळेल त्याने त्यांना 











उभा आहे त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी की तू 


मला पाठविले आहेस यावर त्यांनी विश्‍वास ठेवावा.” 
43 कळ क - मोठ्याने 
असे बोलल्यावर त्याने मोठ्याने हाक मारली, 
“लाजरा, बाहेर ये.” “*मग जो मेला होता तो लाजर 
जिवंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय वस्त्रांनी 











बांधले होते ब तोंड रुमालाने झाकले होते. येशू 





लोकांना म्हणाला, “त्याला मोकळे करा आणि जाऊ 


द्या.” 


यहूदी पुढारी येशूला ठार मारण्याचा कट करतात 
(मत्तव26:1-5; मार्क 14:1-2/ लूक 22:1-2) 


न म्हणजे र 
'कळवाव, म्हणज त॑ त्याला पकडू शकतील ह 


येशू आपल्या मित्रांबरोबर बेथानी येथे 
(मत्तग26:6-13; मार्क 14:3-9) 

| मग येश॒ वल्हांडण सणाच्या अगोदर सहा दिवस 

असताना बेथानीस आला. येशूने ज्याला 
मेलेल्यातन उठविले होते तो लाजर तेथे होता. “म्हणून 
तेथे त्यांनी त्याच्यासाठी संध्याकाळचे भोजन आयोजित 
केल. मार्था जेण वाढत होती आणि लाजर 
त्यांच्याबरोबर जेवायला बसला होता. तेव्हा मरीयेने 
अर्धा किलो शुद्ध जटामांसीचे मोलबान सुगंधी तेल 




















4*5जे यहदी मरीयेकडे आले होते, त्यांनी येशने जे 


र ळे ओतले चत पळो 
घेऊन येशच्या पायावर ओतले वब आपल्या केसाने 











केले ते पाहिले आणि त्यांच्यापैकी पुष्कळांनी 
त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला. “पण त्यांच्यातील 
काहींनी परूश्यांकडे जाऊन येशूने जे केले होते ते 
त्यांना सांगितले. “तेव्हा मुख्य याजकांनी व परूश्यांनी 
सभा भरवून म्हटले, हा मनुष्य पुष्कळ चमत्कार 
करीत आहे. “**आम्ही त्याला असेच राहू दिले तर 
सर्व लोक त्याच्यावर विश्‍वास ठेवतील आणि रोमी 
येऊन आमचे मंदिर व राष्ट दोन्हीही घेतील.” 

“तेव्हा त्यांच्यातील क॒यफा नावाची व्यक्ति त्या 
वर्षी प्रमुख याजक होती. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हांला 
'काहीच माहिती नाही! **तुम्ही हे लक्षात घेत नाही 
की, सर्व लोकांसाठी एका माणसाने मरणे हे सर्व 
राष्ट्राचा नाश होण्यापेक्षा हिताचे आहे.” 






































त्याचे पाय पुसले व सर्व घर त्या सुवासाने भरले. 

“पण त्याच्या शिष्यांपैकी एक, यहदा इस्कर्योत 
ज्याने नंतर त्याचा विश्‍वासघात केला होता, त्याने 
विरोध केला. म्हणून तो म्हणाला, ““हे सुगंधी द्रव्य 
विकन आलेले पेसे गरिबांना का देण्यात आले नाहीत? 
ते तेल चांदीच्या तीनशे रुपयाच्या क्रिमतीचे होते.” 
५गरिबांचा कळवळा आला म्हणन त्याने असे म्हटले 
नाही, तर तो चोर होता आणि त्याच्याजवळ पेटी 
होती ब तिच्यात जे पैसे टाकण्यात येत, ते तो चोरून 
घेई म्हणन तो असे म्हणाला 

7“तिला एकटे सोडा,” येशूने उत्तर दिले, “मला 
'पुरण्याच्या दिवसासाठी ते तेल राखन ठेवण्यात आले 
तुमच्यात गरीब नेहमीच असतील , पण मी तुमच्यात 
नेहमी असणार नाही. 


























योहान 12:9-35 


लाजराविरुद्ध कट 
*मग तो तेथे आहे हे यहदीयांतील बऱ्याच जणांना 





136 


येशू जीवन आणि मरण याविषयी बोलतो 
20आता सणाच्या वेळी उपासनेसाठी जे लोक वर 








कळले. तेव्हा फक्त येशूसाठीच नव्हे तर ज्याला 
त्याने मेलेल्यातून उठविले होते त्या लाजराला पाहावे 
म्हणून ते आले. 





गेले होते त्यांच्यात काही ग्रीक होते. 'ते फिलिप्पाकडे 
आले, जो गालीलातील बेथसैदा येथील होता, त्यांनी 
विनंति केली, “महाराज, येशूला पाहावे अशी आमची 





10तेव्हा मुख्य याजकांनी लाजराला मारण्याचा 


इच्छा आहे.” ४फिलिप्प अंद्रियाकडे हे सांगण्यास 





कट केला. !'कारण त्याच्यामुळे पुष्कळ लोक 
ह ० जात होते त्याच्यावर ठेवीत होते 
येशूकडे जात होते ब त्याच्यावर विश्‍वास ठेवीत होते. 


येशू यरुशलेमात प्रवेश करतो 
(मत्तय21:1-11; यार्क 11:1-11; लूक 19:28-40) 
1श्दुसऱ्या दिवशी सणासाठी आलेल्या मोठ्या 
जमावाने ऐकले की येशू यरुशलेमकडे येत आहे. 
1उत्यांनी खजुरीच्या झाडाच्या फांद्या घेतल्या आणि 
त्याला भेटण्यास गेले. ते ओरडून जयघोष करीत 
होते. 











“होसान्ना! प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवादित 
असो! इस्राएलचा राजा धन्यबादित असो! 
स्तोत्र. 1716-25-26 


गेला; नंतर अंद्रिया ब फिलिप्प यांनी येशला सांगितले 
2अ्येश त्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव 
होण्याची वेळ आली आहे. “मी तुम्हांला खरे सांगतो, 
गव्हाचा दाणा भूमीत पडून मेला नाही, तर एकटाच 
राहतो, पण तो मेला तर पुष्कळ फळ देतो. जो 
आपल्या जिवावर प्रीति करतो तो त्याला गमावेल 
'पण जो या जगात आपल्या जिवाचा द्वेष करतो तो 
त्याला अनंतकाळाच्या जीवनासाठी राखील. *जो 
'कोणी माझी सेवा करतो त्याने मला अनुसरले पाहिजे. 
जेथे मी असेन तेथे माझे सेबकही असतील. जो 
माझी सेवा करतो त्याचा सन्मान माझा पिता करील.” 























येशू त्याच्या मरणाविषयी बोलतो 
27“माझे अंत:करण व्याकूळ झाले आहे. आणि 
मी आता काय सांगू? “पित्या माझी या घटकेपासून 
सुटका कर? केवळ याच कारणासाठी या वेळेला 








*येशूला एक शिंगरू दिसले त्यावर तो बसला. 
आणि संदेष्ट्यांनी लिहिल्याप्रमाणे हे झाले. ते असे: 





15*सीयोनेच्या कन्ये, भिऊ नको; पहा, तुझा 
राजा येत आहे; गाढवीच्या शिंगरावर बसून 
येत आहे.” जखऱ्या 9:9 


1६सुरवातीला शिष्यांना या गोष्टी समजल्या नाहीत 
पण येशूचे गौरव झाल्यावर त्यांना जाणीव झाली 
की, त्याच्याविषयी या गोष्टी लिहिल्या होत्या आणि 
त्यांनी या गोष्टी त्याच्यासाठी केल्या. 








लोक येशूविषयी सांगतात 
र्मग जो जमाव त्याने लाजरला कबरेतून 











मी आलो. पित्या, तुझे गौरब कर!” 

तेव्हा आकाशातून वाणी झाली की, “मी त्याचे 
गौरब केले आहे व पुन्हाही त्याचे गौरव करीन.” 
29जो जमाव तेथे होता त्याने हे ऐकले व म्हटले, 
“गडगडाट झाला.” दुसरे म्हणाले, देवदूत त्याच्याशी 
बोलला. 

3१्येशू म्हणाला, “हा आवाज तुमच्यासाठी होता. 
माझ्यासाठी नव्हे. प्या जगाचा न्याय होण्याची आता 
वेळ आली आहे. या जगाच्या राजकुमाराला हाकलून 
देण्यात येईल. परंतु मी, जेव्हा पृथ्वीपासून वर 
उचलला जाईन, तेव्हा मी सर्ब लोकांना माझ्याकडे 
ओढीन.” 8त्याने हे यासाठी म्हटले कौ कोणत्या 
प्रकारच्या मरणाने तो मरणार आहे हे त्याला 
दाखवायचे होते. 

३4ईजमाव म्हणाला, “ख्रिस्त सर्वकाळ राहतो असे 
































आणलेले व मरणातून उठविलेले पाहत होता तो 


न, ओळ 2 
आम्ही नियमशास्त्रातून ऐकले आहे, तर मनुष्याच्या 





जमाव सातत्याने त्याच्याविषयी सांगत होता. !*पुष्कळ 


पुत्राला उंच केले पाहिजे असे तुम्ही का म्हणता? 





लोक त्याला जाऊन भेटले कारण त्याने तो चमत्कार 
केला होता हे त्यांनी ऐकले होते. !*म्हणून परूशी 
एकमेकांस म्हणा, “पहा, याच्यापुढे आपले काही 
चालत नाही. सगळे जग त्याच्यामागे चालले आहे!” 








मनुष्याचा पुत्र कोण आहे?” 

मग येशू त्यांना म्हणाला, “आणखी थोडा वेळ 
प्रकाश तुमच्यामध्ये असणार आहे. तुमच्यामध्ये 
प्रकाश आहे तोपर्यंत तुम्ही चाला. यासाठी की अंधाराने 








137 





योहान 12:36-13:11 





तुमच्यावर मात करू नये. कारण जो अंधारात चालतो 


जगाचा न्याय करण्यासाठी आलो नाही, तर जगाच्या 





त्याला आपण कोठे जातो हे कळत नाही. *“तुम्ही 
प्रकाशाची मुले व्हावे म्हणून तुम्हांला प्रकाश आहे 
तोपर्यंत त्याच्याबर विश्‍वास ठेवा.” येशू या गोष्टी 








'तारणासाठी आलो आहे. “*जो माझा स्वीकार करीत 
नाही व माझ्या वचनाप्रमाणे बागत नाही त्याचा न्याय 
करणारा कोणी एक आहे. जे वचन मी बोललो तेच 








बोलला, मग तो निघून गेला. आणि त्यांच्यापासून 
गुप्त राहिला. 


यहूदी येशूवर विश्‍वास ठेवण्याचे नाकारतात 


शेवटच्या दिवशी त्याचा न्याय करील. “**कारण मी 

स्वत:हन बोललो असे नाही तर मी काय सांगावे ब 

'काय बोलाने याविषयी ज्या पित्याने मला पाठविले | 
त्यानेच केली र. 50 

त्यानेच मला आज्ञा केली आहे. "आणि त्याची आज्ञा 














अप्येशने इतके चमत्कार त्यांच्यासमोर केलेले 


:) ल जीवन क ळर ठाऊक कर 
अनंतकाळचे जीवन आहे. हे मला ठाऊक आहे, 





असतानाही ते त्याच्यावर विश्‍वास ठेवीनात. **यासाठी 
'की, यशया संदेष्टेयाचे बचन पूर्ण व्हावे : 


“प्रभु, आमच्या संदेशावर कोणी निश्वास 
ठेवला आहे. आणि प्रभूचा हस्तप्रताप 
कोणास प्रगट झाला आहे?” 
यशया 53.7 


म्हणून जे काही मी बोलतो ते जसे पित्याने मला 
सांगितले तसेच बोलतो.” 


येशू त्याच्या शिष्यांचे पाय धुतो 
। 3 मग वल्हांडण सणापूर्वी येशूने आपण या जगातून 
निघून पित्याकडे जावे असा समय आला आहे, 
वड जाणन अ वळी जे जगात होते 
हे जाणून आपले स्वत:चे लोक जे जगात होते 





अश्या कारणासाठी त्यांनी विश्‍वास ठेवला नाही, जसे 
र 
यशया एके ठिकाणी म्हणतो, 








-1)» 


4१“त्यांनी डोव्व्यांनी पाह हू नये, व अंत:करणाने 
समज नये, फिरू नये व मी त्यांना बरे 
करू नये म्हणून त्याने त्यांचे डोळे आंधळे 
केले आणि त्यांचे अंतःकरण कठीण 
केले आहे.” यशया 6:70 














त्यांच्यावर शेवटपर्यंत प्रीति केली. “मग संध्याकाळचे 
भोजन होण्याच्या वेळेस सैतानाने शिमोनाचा मुलगा 
यहदा इस्कर्योत याच्या मनात त्याला शत्रंच्या हाती 
द्यावे असे आधीच घालून न दिले असताना, आपल्या 
हाती पित्याने सवं काही दिले आहे आणि आपण 
देवापासून आलो आणि आता देवाकडे जातो हे 
ओळखून, “येशू जेबणावरून उठला, त्याने आपली 
बाह्यवस्त्रे काढून ठेवली व रुमाल घेऊन आपल्या 
कमरेस बांधला. "मग तो गंगाळात पाणी ओतून शिष्यांचे 


























“यशया असे म्हणाला, कारण त्याने त्याचे गौरव 
पाहिले आणि तो त्याच्याविषयी बोलला. “तरीही 
अधिकाऱ्यातील पुष्कळांनी त्याच्यावर विश्‍वास 








पाय धुऊ लागला. आणि कमरेस बांधलेल्या रुमालाने 
पुसू लागला. 
€मग तो शिमोन पेत्राकडे आला; पण पेत्र त्याला 





ठेवला. पण आपणांस सभास्थानाच्या बाहेर घालव॒ वि 
नये म्हणून परूश्यांमुळे त्यांनी हे पत्करले नाही 





म्हणाला, “प्रभु, तू माझे पाय धुणार काय?” 
ग्येशूने उत्तर दिले, “मी आता जे करीत आहे, ते 





4उक्कारण त्यांना देवाच्या गौरवापेक्षा मनुष्याकडील 
गौरव अधिक आवडले. 


येशूची शिकवण लोकांचा न्याय करील 
“तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, “जो माझ्यावर 
विश्‍वास ठेवतो तो माझ्यावर विश्‍वास ठेवतो असे 





तुला आता कळणार नाही. तर पुढे तुला कळेल.” 
भ्येत्र र] ध्लं कळ क 
पेत्र त्याला म्हणाला, “तू माझे पाय कधीही धुवायचे 
नाहीत.” 
येशूने उत्तर दिले, “जर मी तुझे पाय धुतले नाहीत 
तर तुला माझ्या बरोबर वाटा नाही.” 
शिमोन पेत्राने उत्तर दिले, “मग प्रभु माझे पायच 














नाही, तर ज्याने मला पाठविले त्याच्याबर विश्‍वास 
ठेवतो. * “आणि जो मला पाहतो, तो ज्याने मला 
पाठविले त्याला पाहतो. ““मी प्रकाश असा जगात 
आलो आहे. यासाठी की जो कोणी माझ्यावर विश्‍वास 
ठेवतो त्याने अंधारात राहू नये. 

**“आणि जो कोणी माझी वचने ऐकून पाळीत 
नाही, त्याचा न्याय मी ठरवीत नाही. कारण मी 











नव्हे तर हात व डोकेही धुवा.” 
1श्येशूने उत्तर दिले, “ज्याची आंघोळ झाली आहे, 

त्याचे फक्त पाय धुतले तरी चालेल, कारण तो स्वच्छच 
आहे. तुम्ही स्वच्छ आहात पण सर्वच नाहीत.” 
11 ळे क. 

आपल्याला कोण धरून देणार हे येशूला माहीत 
होते, म्हणून “तुम्ही सर्वच शुद्ध नाहीत” असे तो 
म्हणाला. 











योहान 13:12-14:1 


138 





1 जेव्हा त्याने त्याचे पाय धुण्याचे संपविले तेव्हा 
त्याने आपली बाह्यवस्त्रे घातली ब आपल्या जागेवर 








शिमोनाचा मुलगा यहदा इस्कर्योत याला दिला. “त्याने 
भाकरीचा तुकडा घेतला आणि सैतानाने त्याचा ताबा 





. रि विचारले र) य सह 
आला. त्याने त्यांना विचारले, “मी काय केले हे 
तुम्हांला समजले काय? "तुम्ही मला 'गुरुजी' आणि 





घेतला. मग येशूने त्याला म्हटले, “तुला जे करायचे 
आहे ते लबकर कर.” &पण त्याने त्याला काय 





'प्रभु' म्हणता आणि योग्य म्हणता, कारण मी तोच 

आहे. “म्हणून मी जो प्रभु आणि गुरू असूनही मी 
लन क्य न -. कडे. क 

तुमचे पाय धुतले तर तुम्हीही एकमेकांचे पाय धुवावे. 








सांगितले हे जेवणास बसलेल्यांपैकी कोणाला कळले 
नाही 
2*कारण यहदाजवळ पेशाचा व्यबहार होता 





अकारण जसे मी केले तसे तुम्हीही करावे म्हणून 
मी तुम्हांला उदाहरण घालून दिले. '“मी खरे सांगतो, 
दास आपल्या मालकापेक्षा श्रेष्ठ नाही आणि 





काहींना वाटले येश त्याला भोजनास जे पाहिजे ते 
आणण्यासाठी सांगत आहे किंबा गरिबाला काही 
देण्याविषयी क्त स 3 

देण्याविषयी सांगत आहे. **यहदाने भाकर 








पाठविलेला ज्याने पाठविले त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. 

ऱ्या गोष्टी जर तुम्ही समजता आणि त्या तुम्ही जर 

वळ 

केल्या तर तुम्ही आशीर्वादित आहात. 
18“मी तुम्हां सर्बाविषयी बोलत नाही. ज्यांना मी 





घेतल्याबरोबर तो बाहेर गेला कारण ती वेळ रात्रीची 
होती. 
येशू त्याच्या मरणाविषयी बोलतो 
अतो गेल्यावर येशू म्हणाला, “आता मनुष्याच्या 











निवडले ते मला माहीत आहेत.” परंतु पवित्र शास्त्रात 
जसे लिहिले आहे तसे घडलेच पाहिजे : 'जो माझी 








पुत्राचे गौरब झाले आहे आणि त्याच्याठायी देवाचे 
गौरव झाले आहे. देव आपल्याठायी त्याचे गौरव 





भाकर खातो त्याने माझ्यावर आपली टाच उचलली 
आहे.'* 

*्हे होण्याअगोदरच मी तुम्हांस सांगतो, यासाठी 
'की जेव्हा हे होईल तेव्हा तुम्ही विश्‍वास धरावा, की 





करील. तो त्याचे गौरब लबकर करील. 33“माझ्या 
मुलांनो, अजून थोडा वेळ मी तुमच्याबरोबर आहे 
तुम्ही माझा शोध कराल आणि जसे मी यहद्यांस 
सांगितले की, जेथे मी जातो तेथे तुमच्याने येता येणार 








मी तो आहे. मी तुम्हांस खरे सांगतो ज्या कोणाला 
मी पाठवितो त्याला जो स्वीकारतो, तो मला 
स्वीकारतो, आणि जो मला स्वीकारतो तो ज्याने 
मला पाठविले त्याला स्वीकारतो.” 














येशू त्याच्याविरुद्ध कोण असेल ते सांगतो 

(मत्तग26.20-25, माक 14:77-21/ लूक 22.21-23) 

शअसे बोलल्यावर येशू आपल्या आत्म्यात 
व्याकुळ झाला आणि उघडपणे म्हणाला, “मी तुम्हांला 
खरे सांगतो, तुमच्यातील एकजण मला धरून देईल.” 

तेव्हा तो कोणाविषयी बोलतो असा संशय धरून 
शिष्य एकमेकांकडे पाह लागले. आणि ज्याच्यावर 
येश॒ प्रीति करीत असे असा त्याच्या शिष्यातील एकजण 








नाही. तसेच मी तुम्हांलाही आता सांगतो. 

“मी तुम्हांला नवी आज्ञा देतो की, तुम्ही 
एकमेकांवर प्रीति करा, जशी मी तुम्हांवर प्रीति 
केली आहे तशीच तुम्हीही एकमेकांवर प्रीति करा. 
ऊअतुमची एकमेकांवर प्रीति असली तर सर्व 
ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात.” 

















पेत्र येशूला नाकारिल 
(मत्तय26:31-35; मार्क 14:27-31) लूक 22:31-34) 
३6शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही कोठे 
जात आहात?” 
येशूने उत्तर दिले, “जेथे मी जातो तेथे तुझ्याने 
येता येणार नाही. पण नंतर तू माझ्यामागे येशील. 








येशूच्याजबळ खेटून बसला होता. शिमोन पेत्राने 
त्या शिष्याला खुणावले आणि म्हणाला, 
“ज्याच्याविषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे बिचार .” 
>5तेव्हा तो तसाच येशूच्या अगदी जबळ असता त्याला 
म्हणाला, “प्रभु तो कोण आहे?" 








अपेत्र त्याला म्हणाला, “माझ्याने आताच तुमच्या मागे 
'का येता येणार नाही?” मी तुमच्यासाठी मरायला 
तयार आहे.” 

मग येशूने उत्तर दिले, “तू खरोखर आपला 
जीव मजसाठी देशील? मी खरे सांगतो. तू मला तीन 








>व्येशूने उत्तर दिले, “ज्याला मी भाकरीचा तुकडा 
ताटात भिजवून देईन तोच तो आहे.” मग त्याने 
भाकरीचा तुकडा ताटात बुडवून घेतला ब तो 











जो माझी ... आहे स्तोत्र. 41:9 


वेळा नाकारीपर्यंत कोंबडा आरवणार नाही.” 


येशू शिष्यांचे समाधान करतो 
। थं “तुमचे अंत:करण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर 
बिश्‍्बास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्‍वास 





139 


योहान 14:2-31 





ठेवा. “माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या पुष्कळ 


स्वीकार करू शकत नाहीत. कारण ते त्याला पाहत 





जागा व्य जागा * सांगितले न 
जागा आहेत, जागा नसत्या तर मी तुम्हांला सांगितले 


किंबा ओळखत नाही. पण तुम्ही त्याला ओळखता, 





असते. कारण मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला 


'कारण तो तुमच्याबरोबर राहतो, तो तुमच्यामध्ये बास 





जातो. 3मी गेल्यावर तुमच्यासाठी जागा तयार करीन 
आणि पुन्हा येईन. आणि तुम्हांला माझ्याजवळ घेईन. 
यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे. *आणि 
मी कोठे जातो तिकडे जाण्याचा मार्गही तुम्हांला 
ठाऊक आहे.” 

थोमा येशूला म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही कोठे जात 








करील. 

18“मी तुम्हांला अनाथ असे सोडणार नाही. मी 
तुमच्याकडे येईन. !*आणखी काही वेळाने जग मला 
पाहणार नाही. परंतु तुम्ही मला पाहाल. मी जगतो 
आहे म्हणून तुम्हीही जगाल. २१त्या दिवशी तुम्हांला 
जाणीव होईल की, मी आपल्या पित्यामध्ये आहे 











आहात हे आम्हांला ठाऊक नाही. मग आम्हांला 
मार्ग कसा ठाऊक असणार?” 

ध्येशूने उत्तर दिले, “मी मार्ग, सत्य आणि जीवन 
आहे. केवळ माझ्याह्ठारेच पित्याजबळ जाता येते. "जर 
तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही 











आणि तुम्ही माझ्यामध्ये आहात मी तुमच्यामध्ये आहे. 
2ःज्याच्याकडे माझ्या आज्ञा आहेत आणि त्या जो 
'पाळतो, तो असा आहे की जो माझ्यावर प्रीति करतो. 
त्याच्यावर पिता प्रीति करील. मीसुद्धा त्याच्यावर 
प्रीति करीन आणि स्वत:ला त्याच्यासाठी प्रगट 











ओळखले असते, आणि आतापासून तुम्ही त्याला 
ओळखता व त्याला पाहिले आहे 

अफिलिप्प येशूला म्हणाला, “प्रभु, आम्हांला पिता 
दाखवा. एवढेच आमचे मागणे आहे. 

श्येशूने त्याला म्हटले, “फिलिप्पा, मी इतका वेळ 





करीन.” 
मग यहूदा (यहूदा इस्कर्योत नव्हे) त्याला 
म्हणाला, “पण प्रभु, तू आम्हांसमोर स्वत:ला का 
प्रगट करणार आहेस आणि जगासमोर का नाही?” 
“येशूने उत्तर दिले, “जर कोणी माझ्यावर प्रीति 








तुमच्याजबळ असताना तू मला ओळखले नाहीस 


करतो तर तो माझी शिकवण पाळील. माझा पिता 





'काय? ज्याने मला पाहिले आहे, त्याने पित्याला पाहिले 
आहे. तर मग 'आम्हांला पिता दाखव' असे तू कसे 
म्हणतोस? "मी पित्यामध्ये आहे ब पिता मजमध्ये 
आहे, असा विश्‍वास तू धरत नाहीस काय? ज्या 








त्याच्यावर प्रीति करील. आम्ही त्याच्याकडे येऊ व 
त्याच्याबरोबर राहू. 2$जो माझ्यावर प्रीति करीत नाही, 
तो माझी शिकवण पाळणार नाही. हे शब्द जे तुम्ही 
> न वरी ज्या पित्याने पाठविले 
ऐकता ते माझे नाहीत. ज्या पित्याने मला पाठविले 











गोष्टी मी तुम्हांला सांगतो त्या माझ्या स्वत:च्या नाहीत 
तर माझ्यामध्ये जो पिता आहे तो स्वत: कामे करतो. 
॥मी पित्यामध्ये आहे ब पिता मजमध्ये आहे असा 


त्याचे हे शब्द आहेत.” 
25*मी तुम्हांजजळ राहत असतानाच तुम्हांस या 
गोष्टी सांगितल्या आहेत. तरी ज्याला पिता माझ्या 





विश्‍वास धरा. नाहीतर मी केलेल्या कामावरून तरी 
माझ्यावर विश्‍वास ठेवा. मी तुम्हांला खरे सांगतो 
मी जी कामे करतो ती कामे माझ्यावर विश्‍वास 
ठेवणाराही करील. आणि त्यापेक्षाही मोठी कामे 
करील. कारण मी पित्याकडे जातो. !*आणि तुम्ही 
जे काही माझ्या नावाने माझ्याजबळ मागाल ते मी 
करीन यासाठी कौ, पुत्रामध्ये पित्याचे गौरव व्हावे. 
14जर तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल 
तर ते मी करीन.” 

















पवित्र आत्म्याचे अभिवचन 


नावाने पाठवील तो साहाय्यकर्ता म्हणजे पवित्र आत्मा 
तुम्हांस सर्व शिकवबील. आणि ज्या गोष्टी मी तुम्हांस 
सांगितल्या त्या सर्वांची तुम्हांस आठवण करून देईल. 

27“शांति मी तुमच्याजवळ ठेवतो, माझी शांति मी 
तुम्हांला देतो. जसे जग देते तशी शांति मी तुम्हांला 
देत नाही. तुमची अंतःकरणे अस्वस्थ होऊ देऊ 
'नका. आणि भिऊ नका. >*मी जातो आणि तुम्हांकडे 
येणार आहे' असे मी तुम्हांस सांगितले ते तुम्ही ऐकले 
आहे, जर तुमची माझ्यावर प्रीति असती तर मी 
पित्याकडे जातो याबद्दल तुम्ही आनंद केला असता. 
'कारण माझा पिता माझ्यापेक्षा महान आहे. “मी 























15“जर तुम्ही माझ्यावर प्रीति करित असाल, तर 
ज्या आज्ञा मी करतो त्या तुम्ही पाळाल. '6आणि मी 
पित्याला सांगेन आणि तो तुम्हांला दुसरा साहाय्यकर्ता 
देईल, यासाठी की त्याने तुम्हांबरोबर सर्वकाळ राहावे. 
र्साहाय्यकर्ता हा सत्याचा आत्मा आहे. जग त्याचा 











तुम्हांला हे घडण्यापूर्वी सांगितले आहे. यासाठी की 
जेव्हा हे घडेल तेव्हा तुम्ही विश्‍वास धरावा. *१मी 
जास्त काळ तुमच्याशी बोलणार नाही. कारण या 
जगाचा अधिपती येत आहे, तरी त्याचा माझ्यावर 
अधिकार नाही. परंतु जगाने हे शिकले पाहिजे 














योहान 15:1-16:3 





140 





की, मी पित्यावर प्रीति करतो आणि माझ्या पित्याने 


आहे. यासाठी की, तुम्ही जाऊन फळ द्यावे. आणि 





जी आज्ञा मला केलेली आहे, नेमके तसेच मी करतो. 
“चला आता, आपण निघू या.” 


येशू द्राक्षवेल आहे 
| मी खरा द्राक्षवेल आणि माझा पिता माळी 
आहे. तो माझ्यातील फळ न देणारी प्रत्येक 
'फांदी तोडून टाकतो. ज्या प्रत्येक फांद्या फळ देतात 





तुमचे फळ टिकावे. यासाठी की जे काही तुम्ही 
माझ्या नावाने पित्याजबळ मागाल ते त्याने तुम्हांस 
द्यावे. ''तुम्ही एकमेकांवर प्रीति करावी म्हणून या 
गोष्टी मी तुम्हांस आज्ञा देऊन सांगतो. 








येशू त्याच्या अनुयायांना सूचना देतो 
18“जर जग तुमचा द्वेष करते, तर लक्षात ठेवा 








त्यांनी अधिक फळ द्यावे म्हणून त्या द्राक्षवेलीला तो 


की, पहिल्यांदा जगाने माझासुध्दा द्वेष केलेला आहे. 





साफ करतो. 3जे बचन मी तुम्हांला सांगितले, त्यामुळे 


1४तुम्ही जर जगाचे असता तर जगाने तुम्हावर जशी 








तुम्ही आता स्वच्छ झालाच आहा. “तुम्ही माझ्यामध्ये 





ते स्वत:बर करतात तशी प्रीति केली असती. पण 








राहा आणि मी तुम्हांमध्ये राहीन. जसा फाटा वेलात 





तुम्ही जगाचे नसल्याने, आणि तुमची जगातून निवड 





राहिल्यावाचून त्याच्याने फळ देता येत नाही तसे 
माझ्यामध्ये राहिल्याशिवाय तुम्हांला फळ देता येणार 
नाही. 





च र जग च > 2०्जे रि 

केल्याने, जग तुमचा हवेष करते. **जे शब्द तुम्हांला 
सांगितले ते लक्षात ठेवा. कोणताही नोकर आपल्या 
मालकापेक्षा श्रेष्ठ नसतो. त्यांनी जर माझी छळणूक 











“मी वेल आहे, तुम्ही फाटे आहा, जो माझ्यामध्ये 
राहतो व मी त्याच्यामध्ये राहतो, तोच पुष्कळ फळ 





केली तर ते तुमचीही करतील. त्यांनी जर माझी 
शिकवण पाळली तर ते तुमचीसुद्धा पाळतील. माझ्या 














देतो. कारण माझ्यापासून बेगळ असल्यास तुमच्याने 


नावामुळे ते तुमच्याशी अशाप्रकारे वागतील, कारण 





काही होत नाही. “कोणी माझ्यामध्ये राहिला नाही 
तर तो फाट्याप्रमाणे बाहेर टाकला जातो. तो वाळून 





ज्याने वडर 'पाठविले क. 
ज्याने मला पाठविले, त्याला ते ओळखत नाहीत. 
2४जर मी आलो नसतो आणि त्यांना सांगितले नसते 





जातो मग त्याला गोळा करून अग्नीत टाकतात व ते 


तर ते पापाबद्दल दोषी ठरले नसते. आता त्यांना 








जाळण्यात येते. “तुम्ही माझ्यामध्ये राहिलात व माझी 
वचने तुम्हामध्ये राहिली तर जे काही तुम्हांला पाहिजे 





त्यांच्या पापाविषयी सबब सांगता येणार नाही. “जो 
माझा हेष करतो तो माझ्या पित्याचाही हेष करतो. 





ते तुम्ही मागा म्हणजे ते तुम्हांस मिळेल. "तुम्ही पुष्कळ 
'फळ दिल्यानेच माझ्या पित्याचे गौरव होते, आणि 
तुम्ही माझे शिष्य व्हाल. 


मी त्या लोकांमध्ये अशा गोष्टी केल्या ज्या दुसऱ्या 
कोणीही केल्या नाहीत. मी जर त्या गोष्टी केल्या 
नसत्या, तर पापाबद्दल ते दोषी ठरले नसते, पण 








*जशी पित्याने माझ्यावर प्रीति केली आहे तशीच 
मीही तुम्हांवर प्रीति केली आहे. माझ्या प्रीतीत राहा. 








आता त्यांनी ते चमत्कार पाहिले आहेत आणि तरीही 
त्यांनी माझा व माझ्या पित्याचा द्वेष केला. “परंतु 








1९्ज्याप्रमाणे मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळल्या 
म्हणून त्याच्या प्रीतीत राहतो तसेच तुम्ही माझ्या 
आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल. !'माझा 
आनंद तुम्हांमध्ये राहावा आणि तुमचा आनंद पूर्ण 








नियमशास्त्रात लिहिलेले पूर्ण व्हावे म्हणून हे घडले: 

कारण नसताना त्यांनी माझा द्वेष केला.'* 
26“पित्यापासून मी साहाय्यकर्ता पाठवीन 

साहाय्यकर्ता हा सत्याचा आत्मा आहे. तो पित्यापासून 











व्हावा, म्हणून मी तुम्हांला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 
12जशी मी तुम्हांवर प्रीति केली तशीच तुम्ही 








येतो. जेव्हा तो येतो तेव्हा तो माझ्याविषयी सांगतो 
/्आणि तुम्हीसुद्धा माझ्याविषयी लोकांना सांगाल. 











एकमेकांवर प्रीति करा. ही माझी आज्ञा आहे. 
13आपल्या मित्रासाठी मरावे, यापेक्षा कोणाचीही प्रीति 
मोठी नाही. '*मी आज्ञा करतो तसे तुम्ही वागता तर 
तुम्ही माझे मित्र आहात. '*आता मी तुम्हांला सेबक 








कारण तुम्ही माझ्याबरोबर सुरूवातीपासून आहात.” 

। मी हे सर्व तुम्हांला सांगितले आहे ते यासाठी 
कौ, तुम्ही माझ्यावरील विश्‍वासाविषयी 

भुलविले जाऊ नये. तते तुम्हांला सभास्थानाच्या बाहेर 

















म्हणत नाही, कारण आपला धनी काय करतो हे 


'काढतील; खरे पाहता अशी वेळ येत आहे की, जो 





सेबकाला माहीत नसते, पण मी तुम्हांला मित्र म्हणतो 


कोणी तुमचा जीव घेईल त्याला वाटेल की, आपण 








'कारण ज्या गोष्टी मी आपल्या पित्याकडून ऐकल्या 
त्या सर्व तुम्हांला कळविल्या आहेत. !*तुम्ही मला 
निवडले नाही, तर मी तुम्हांला निवडले आणि नेमले 








देवाची सेवाच करीत आहोत. आणि ते तुम्हांला 





कारण ... केला स्तोत्र. 69:4 


141 


असे जरूर करतील कारण त्यांना पिता किंवा मी 
माहीत नाही. “मी तुम्हांला आता या गोष्टी सांगितल्या 
आहेत, म्हणून या गोष्टी घडण्याची वेळ येईल, तेव्हा 


योहान 16:4-32 





राहि, 'थोड्या वेळाने' याचा अर्थ काय? तो काय 
म्हणत आहे हे आम्हांला समजत नाही.” 
श्येशने पाहिले की, याविषयी त्यांना काही 








मी तुम्हांला त्यांच्याविषयी सावध केले होते हे तुमच्या 
लक्षात येईल. 


'पक्‍ित्र आत्म्याचे कार्य 


1. ग, ज्याने क पाठविले चक 
'परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे आता 





विचारायचे आहे. म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही 
एकमेकांना हे विचारीत आहात काय की, जेव्हा मी 
म्हणालो, 'थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहणार नाही, 
आणि मग थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल?' "मी 
तुम्हांला खरे सांगतो, जग आनंद करीत असताना 














मी जातो. 'तरी त कोठे जातोस' असे तुम्हांतील कोणी 


तुम्ही रडाल आणि शोक कराल. तुम्ही दु:खी व्हाल, 





मला विचारीत नाही. “पण या गोष्टी मी तुम्हांला 


कर > आ. यजन्म नट देणाऱ्या 
'पण तुमच दु:ख आनदात बदलल. “ जन्म द 








सांगितल्या आहेत म्हणून तुमचे अंत:करण दु:खाने 
भरले आहे. "तरी तुम्हांस खरे ते सांगतो, मी जातो हे 
तुमच्या हिताचे आहे कारण मी गेलो नाही तर 
साहाय्यकर्ता तुमच्याकडे येणार नाही. पण जर मी 





स्त्रीला वेदना होतात कारण तिची वेळ आलेली असते. 
'पण जेव्हा बाळ जन्मते तेव्हा ती सर्व वेदना विसरते. 
'कारण एक बाळ या जगात जन्म घेते. “त्याप्रमाणे 
तुम्हाला आता खरोखर दु:ख आहे, पण मी तुम्हांला 








गेलो तर मी त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. “आणि तो 
येऊन पाप, धार्मिकता आणि न्याय याविषयी जग 
दोषी आहे हे सिद्ध करील. *मी पापाबिषयी सांगितले 
तर, लोक माझ्यावर विश्‍ववास ठेवीत नाहीत. 
साहाय्यकर्ता (पवित्र आत्मा ) त्यांना त्यांची जाणीव 
करून देईल !"नीतिमत्त्वाविषयी मी पित्याकडे जात 
आहे. मी देवाशी प्रामाणिक असण्याचे तो साहाय्यकर्ता 
(पवित्र आत्मा) त्यांना पटवन देईल” हा साहाय्यकर्ता 
जगाला न्यायाचे सत्य पटवन देईल. कारण या जगाच्या 
अधिपतीचा (सैतान) न्याय होऊन चुकला आहे 

















पुन्हा भेटेन, आणि तुम्ही आनंद कराल आणि कोणीही 
तुमचा आनंद हिरावून घेणार नाही. “त्या दिवशी 
तुम्ही माझ्याकडे काही मागणार नाही. मी खरे सांगतो, 
क जे कळणे 

माझ्या नावाने जे काही तुम्ही मागाल ते माझा पिता 
तुम्हांला देईल. “आतापर्यंत तुम्ही माझ्या नावाने काही 
मागितले नाही. मागा म्हणजे तुम्हांला मिळेल आणि 
तुमचा आनंद परिपूर्ण होईल.” 

















जगावर विजय 
>$'जरी मी तुम्हांला रूपकाच्या भाषेत या गोष्टी 





12"मला आणखी पुष्कळ सांगावयाचे आहे. तुम्हांला 


सांगितल्या आहेत, तरी मी आणखी अशा प्रकारची 





झेपणार नाही इतके सांगायचे आहे. !3पण जेव्हा तो 


भाषा बोलणार नाही. पण साधेपणाने पित्याविषयी 





येतो. क रय 
सत्याचा आत्मा येतो, तेव्हा तो तुम्हांला सर्व सत्यात 
पी पी ळव आ 
करील. तो त्याचे स्वत:चे असे काही 





तुम्हांला सांगेन. “त्या दिवशी तुम्ही माझ्या नावाने 
मागाल, आणि मी तुमच्यासाठी पित्याकडे विनंति 








मार्गदर्शन 
बोलणार नाही. तो जे ऐकतो तेच तो बोलेल, आणि 


करीन असे मी म्हणत नाही. "कारण पिता स्वत: 





जे अजन य कचे > >" 
जे अजून यावयाचे आहे. त्याविषयी तो तुम्हांला सांगेल. 





तुमच्यावर प्रीति करतो कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीति 





14जे माझे 
ज माझं आहे त्यातून घऊन आणि ते तुम्हांला 


केली व माझ्यावर विश्‍वास ठेवला की, मी देवापासून 





कळवून तो माझे झे गौरब करील. जे सर्व पित्याचे 
लकर डळ वसि 


आहे, ते माझे आहे. या कारणासाठीच मी म्हणालो, 








आलो. मी पित्यापासून आलो आणि जगात प्रवेशलो 
आणि आता मी जग सोडत आहे. आणि पित्याकडे 











कौ आत्मा जे माझे आहे त्यातून घेईल आणि ते 
कळवील. 








दुःख आनंदामध्ये बदलेल 
16“थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहणार नाही, नंतर 





पुन्हा जात आहे.” 

2शमग येशूचे शिष्य म्हणाले, “आता तुम्ही स्पष्टपणे 
बोलत आहात आणि रूपकाची भाषा वापरीत नाही. 
30आता आम्हांला पक्के समजले की, तुम्हांला सर्व 
माहीत आहे. आणि तुम्हाला कोणी प्रश्‍न 

















थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल.” !्॒त्याच्या 
शिष्यांतील काही जण एकमेकांस म्हणाले, “तो असे 
म्हणतो याचा अर्थ काय? थोड्या वेळाने तुम्ही मला 


विचारण्याचीसुद्धा आवश्यकता नाही. यामुळे आमचा 
विश्‍वास बसतो की, आपण देवापासून आला आहात.” 
अयेशूने उत्तर दिल, “आता तुम्ही विश्‍वास धरू 








पाहणार नाही. मग थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल. 


लागला काय? 32पण अशी वेळ येत आहे आणि 





कारण मी पित्याकडे जात आहे!” '*ते विचारतच 


आली आहे, जेव्हा तुमची पांगापांग होईल. प्रत्येक 


योहान 16:33-18:1 


142 





जण त्याच्या घरी जाईल. तुम्ही मला एकटेच सोडाल, 

तरीही मी एकटा नाही कारण माझा पिता मजबरोबर 
ळी 33“मी य गोष्टी गी सांगितल्या >> 

आहे. तुम्हांला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 





'कोणी नाश पावला नाही. हे यासाठी झाले की 
शास्त्रलेख पूर्ण व्हावा. !*पण आता मी तुझ्याकडे 
येत आहे. आणि त्यांच्यामध्ये माझा आनंद पूर्ण व्हावा 








यासाठी की माझ्यामध्ये तुम्हांला शांति मिळावी. या 
जगात तुम्हांला त्रास होईल. पण धीर धरा! मी जगावर 
मात केली आहे.” 


येशू त्याच्या अनुयायांसाठी प्रार्थना करतो 


म्हणून मी जगात या गोष्टी सांगतो.” 
14“मी त्यांना तुझे शब्द दिले आहेत आणि जगाने 
त्यांचा द्वेष केला, कारण जसा मी या जगाचा नाही 
से तेही या जगाचे 15या जगातन ग 
तसे तेही या जगाचे नाहीत. या जगातून तू त्यांना 
काढून घ्यावेस अशी माझी प्रार्थना नाही, पण 








। येशूने हे बोलणे संपविल्यावर आपले डोळे 


दुष्टांपासून तू त्यांचे रक्षण करावेस. “जसा मी या 





आकाशाकडे लावले आणि प्रार्थना केली: 


जगाचा नाही, तसे तेसुद्धा या जगाचे नाहीत. तू 





“पित्या, वेळ आली आहे, पुत्राचे गौरव कर, यासाठी 


त्यांना सत्यात पवित्र कर. कारण तुझा शब्द हेच 





की, पुत्र तुझे गौरव करील. “तू त्याला जे दिले आहे 


यासाठी 


सत्य आहे. *जसे त मला या जगात पाठविले तसे मी 





त्या सर्वांना त्याने अनंतकालचे जीवन द्यावे यासाठ 
सर्व मनुष्यांबर त्‌ त्याला अधिकार दिलास त्याप्रमाणे 
त्याने तुझे गौरव करावे. आणि अनंतकाळचे जीवन 








त्यांना या जगात पाठवितो. उवितो. 7*त्यांच्यासाठी मी स्वत:ला 
पवित्र करतो यासाठी की तेसुद्धा खऱ्या अर्थाने पक्‍ित्र 
व्हावेत. "आणि मी फकक्त त्यांच्यासाठीच विनंति करतो 














हेच की, तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला 


ओळखावे 








असे नाही, तर त्यांच्या बचनावरून जे माझ्यावर 





त पाठविलेस त्या येश ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे. 


विश्‍वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही विनंति करतो. 








“त्‌ मला जे काम करायला दिले ते संपवन मी 
पथ्वबीबर तुला गौरविले. तर आता हे पित्या, जग 


यासाठी कौ, त्या सर्वांनी एक व्हावे. पित्या, जसा तू 
माझ्यामध्ये व मी तुझ्यामध्ये तसेच त्यांनी आम्हांमध्ये 








होण्यापूर्वी तुझ्याबरोबर जे गौरव ब मला होते त्याद्वारे तू 
स्वत:बरोबर माझे गौरव कर 
6“ज्यांना दिलेस 1 
ज्यांना तू मला या जगातून , त्यांना मी 
१22 देहली च च व, होते वी 
तुला प्रगट केले. ते तुझे होते. व तू त्यांना माझ्या 











असावे. यासाठी की, त मला पाठविले असा जगाने 
विश्‍वास धरावा. आणि त॒ जे गौरव मला दिले 
आहे ते मी त्यांना दिले आहे. यासाठी की जसे आपण 
एक आहो तसे त्यांनीही एक व्हावे. “मी त्यांच्यामध्ये 














स्वाधीन केलेस. आणि त्यांनी तुझे वचन पाळले. 


माझ्यामध्ये कर कु यल क भ्र 
आणि तू माझ्यामध्य. त पूणपणे एंक्यात आणल 





7आता त्यांना माहीत आहे की, जे काही त्‌ मला 





जावेत यासाठी की, हे जगाला माहीत व्हावे की तू 








दिले आहेस ते तुझ्यापासून येते. “कारण जी बचने त्‌ 


मला पाठविलेस आणि जशी तू माझ्यावर प्रीति केलीस 





मला दिली आहेस ती मी त्यांना दिली. आणि त्यांनी 
ती स्वीकारली. त्यांना निश्‍चितार्थाने माहीत होते की, 
मी तुझ्यापासून आलो आहे. आणि त्यांनी विश्‍वास 











तशी मीही त्यांच्यावर केली. 

24“हे पित्या, जे लोक तू मला दिलेस, त्यांनी मी 
जेथे कजे. 3 म दोर चक. ७७. कट चे 
जेथे आहे तेथे माझ्याबरोबर असावे असे मला वाटते 











ठेवला की तू मला पाठविले आहेस. "मी त्यांच्यासाठी 


आणि त्यांनी माझे गौरव करावे. जगाच्या निर्मितीपर्वी 








प्रार्थना करतो. मी जगासाठी प्रार्थना करीत नाही. 





त माझ्यावर प्रीति केली, म्हणन जे गौरव त्‌ मला 





तर ज्यांना तू माझ्या स्वाधीन केलेस, त्यांच्यासाठीच 


दिलेस, तेच हे गौरव आहे. नीतिमान पित्या, जरी 





धड प अन्न ळर 10माझ्याकडे पळ. जे >. ककी 
कारण ते तुझे आहेत. !१माझ्याकडे जे काही आहे ते 
> डळ. जे की ७ तळे 93 गस 
तुझे आहे आणि जे तुझे आहे ते माझे आहे. आणि 
त्यांच्याद्वारे गौरव माझ्याकडे आले आहे. आणि 
यापुढे मी जगात नाही, ते जगात आहेत, आणि मी 





जग तुला ओळखत नाही, तरी मी तुला ओळखतो, 
आणि त्यांना माहीत आहे की, तू मला पाठविलेले 
आहेस. “मी त्यांना तुझा परिचय करून दिला आहे. 
व तुझी ओळख करून देतच राहीन यासाठी की जे 

















ह 0: 3. च जे 

तुझ्याकडे येत आहे. हे पवित्र पित्या, जे नाव तू मला 
दिले आहेस, त्या तुझ्या नावात त्यांना राख, यासाठी 
की, जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनीही एक 





व्हावे. 'ः्मी त्यांच्याबरोबर होतो तोपर्यंत जे नाव तू 





मला दिलेस त्या तुझ्या नावात मी त्यांना राखले. 

आणि मी त्यांना संभाळले आणि ज्याने नाशाचा 
र च्या 

मार्ग निवडला होता त्याच्याशिवाय त्यांच्यातील 











प्रेम तू माझ्यावर करतोस ते त्यांच्यावरही करावेस 
आणि मी स्वत: त्यांच्यामध्ये असावे.” 


येशूला अटक 
(मत्तय26.47-56, मार्क 14:43-50; लूक 22. 47-53) 
1 8 या गोष्टी बोलल्यावर येश आपल्या 
शिष्यांबरोबर किद्रोन ओहोळाच्या पलीकडे 





143 


योहान 18:2-27 





गेला. तेथे एक बाग होती. त्या बागेत तो व त्याचे 
शिष्य गेले 
2आणि त्याला धरून शत्रच्या हाती देणारा यहदा 


म्हणून तो येशूच्या बरोबर प्रमुख याजकाच्या वाड्यात 
आत गेला. “परंतु पेत्र दाराशी बाहेर उभा राहिला. 
म्हणून जो दुसरा शिष्य प्रमुख याजकाच्या ओळखीचा 





यालाही ही जागा ठाऊक होती. कारण येश आपल्या 


होता त्याने बाहेर जाऊन तेथे कामावर असणाऱ्या 





शिष्यांबरोबर नेहमी तेथे येत असे. तेव्हा शिपायांची 
तुकडी, मुख्य याजकाचे काही अधिकारी, परूशी 





मुलीला सांगून पेत्राला आत आणले. 
८ती मुलगी पेत्राला म्हणाली, “तूही त्या मनुष्याच्या 











यांना बाट दाखवीत यहदा तेथे बागेत आला. ते मशाल 
कंदील आणि हत्यारे घेऊन आले होते. “मग येश 





शिष्यांपैकी आहेस काय?” 
पेत्राने उत्तर दिले, “मी नाही.” थंडी असल्याने 








आपल्या बाबतीत जे काही होणार हे सर्व जाणून पुढे 
जाऊन त्यांना म्हणाला , “तुम्हांला कोण पाहिजे? 
“नासरेथचा येशू.” ते म्हणाले. 
येशूने उत्तर दिले, “तो मी आहे” (आणि 
विश्‍वासघात करणारा यहूदा तेथे त्यांच्यामध्ये उभा 
होता) 


जेव्हा येशू म्हणाला, “तो मी आहे,” ते मागे 














नोकरांनी व रक्षकांनी स्वत:ला गरम राखण्यासाठी 
शेकोटी पेटविली होती ब ते शेकत उभे राहिले होते. 
पेत्रही त्यांच्याबरोबर शेकत उभा राहिला होता. 








मुख्य याजकाकडून येशूची चौकशी 
(मत्तग26:59-66; मार्क 14:55- 64: लूक 2266-71) 





सरले आणि जमिनीवर पडले. "पुन्हा त्याने त्यांना 
विचारल, “तुम्हांला कोण पाहिजे?” 
आणि ते म्हणाले, “नासरेथचा येशू 


४तेव्हा प्रमुख याजकाने येशूला त्याच्या 
शिष्यांविषयी व त्याच्या शिकवणुकीविषयी विचारले, 
२ष्येशूने त्याला उत्तर दिले की, “मी उघडपणे जगाशी 











थ्येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला सांगितले की तो 
मी आहे. जर तुम्ही मला शोधत असाल तर या 


बोललो, लो, सभास्थानात व मंदिरात जेथे सर्ब यहदी 
एकत्र जमतात तेथे मी नेहमी शिकविले आणि मी 





लोकांना जाऊ द्या.” "हे यासाठी घडले की, जे शब्द 





गुप्त असे काहीच बोललो नाही. “मला तू का 





बोलण्यात आले होते, ते सर्व पूर्ण व्हावेत, “जे तृ 





बरिचारतोस? ज्यांनी माझी शिकवण ऐकली, त्यांना 





मला दिलेस त्यांतील एकही मी गमावला नाही. 
10मग शिमोन पेत्र, ज्याच्याकडे तलवार होती, त्याने 
ती बाहेर काढली व मुख्य याजकाच्या सेबकाचा 
कान कापला (सेवकाचे नाव मल्ख होते) येशूने 
पेत्राला आज्ञा केली, “तुझी तलवार तिच्या जागेवर 
ठेव! पित्याने दिलेला प्याला मी पिऊ नये काय?” 

















येशूला हन्नाकडे आणतात 
(मत्तव26:57-58) यार्क 14:53-54: लूक 22:54) 

12मग शिपायांची तुकडी व त्यांचा सरदार आणि 
यहदी रक्षक यांनी येशला अटक केली. त्याला त्यांनी 
बांधले आणि "त्याला प्रथम हन्नाकडे आणले. तो 
'कयफा या प्रमुख याजकाचा सासरा होता. कयफा 
त्या वर्षीचा प्रमुख याजक होता. !*आणि कयफा 
हाच असे म्हणणारा होता की सर्व माणसांसाठी एका 
माणसाने मरणे बरे. 








येशूला ओळखण्याविषयी पेत्र खोटे बोलतो 


(मत्तम26:69-70; मक 74:66-68; लूक 22.55-57) 


बिचार. मी काय बोललो ते त्यांना माहीत आहे 











थ्थ्येशूने असे म्हटले तेव्हा तेथे उभे असलेल्या 

रक्षकाने येशूला चपराक मारली. रक्षक म्हणाला, 
'तू प्रमुख याजकाला असे उत्तर देतोस काय? 

येशूने त्याला उत्तर दिले, “जर मी बाईट बोललो 
असेन तर तसे सांग की मी चुकीचे बोललो पण जर 
चांगले बोललो असलो तर तू मला का मारतोस?" 
24हज्ञाने त्याला बांधलेलेच मुख्य याजक कयफाकडे 
पाठविले. 














पेत्र पुन्हा खोटे बोलतो 
(मत्तय26:71-75; मार्क 14:69-72; लूक 2256-62) 

2$शिमोन पेत्र शेकत असता, त्याला विचारले 
गेले, “तू त्याच्या शिष्यांपैकी एक नाहीस ना?” 

त्याने ते नाकारले, “मी नाही.” 

26मुख्य याजकाच्या नोकरांपैकी एकजण ज्याचा 
'कान पेत्राने कापला होता त्याचा नातेवाईक होता. 
तो म्हणाला, “मी तुला त्याच्याबरोबर बागेत पाहिले 

















शिमोन पेत्र ब दुसरा शिष्य येशूच्या मागून चालले. 
कारण हा शिष्य प्रमुख याजकाच्या ओळखीचा होता, 





नाही काय?” “पेत्राने पुन्हा ते नाकारले. आणि त्या 
क्षणी कोंबडा आरवला. 


योहान 18:28-19:13 


येशूला पिलातासमोर आणतात. 
(मत्तव27-1-2. मार्क 15:1-20; लूक 23:71 .25 2 

2नंतर यहदी येशला कयफाच्या घरातून रोमन 
राजवाड्याकडे घेऊन गेले. तेव्हा पहाट झाली होती 
आपण विटाळले जाऊ नये व वल्हांडणाचे भोजन 
करता यावे म्हणून ते राजवाड्यात गेले नाहीत. 

2४म्हणून पिलात त्यांच्याकडे बाहेर येऊन म्हणाला, 
“तुम्ही या माणसावर कोणता आरोप करीत आहात?" 
तेव्हा त्यांनी त्याला उत्तर देऊन म्हटले, “हा जर 
दुष्कर्मी नसता तर आम्ही याला तुमच्या स्वाधीन 
केले नसते.” मग पिलाताने त्यांना म्हटले, “तुम्ही 
याला घेऊन आपल्या नियमशास्त्राप्रमाणे त्याचा न्याय 
करा.” यहदी म्हणा, “आम्हांला कोणाचा जीव 
घेण्याचा अधिकार नाही.” ?>आपल्याला कसले मरण 
येणार हे सुचवून येशू जे वचन बोलला होता ते पूर्ण 
व्हावे म्हणून असे झाले. 

33मग पिलात पुन्हा राजवाड्यात गेला. येशूला 
बोलावले आणि विचारले, “त्‌ यहद्यांचा राजा आहेस 
काय?” *येशूने विचारले, “तू हे स्वत:हून विचारतोस 
की, दुसऱ्यांनी तुला माझ्याविषयी सांगितले 

3पिलाताने उत्तर दिले, “मी यहदी आहे काय? 
तुझे लोक आणि तुझ्या मुख्य याजकानी तुला माझ्या 
हाती दिले. तू काय केले आहेस? 

3येशू म्हणाला, “माझे राज्य या जगाचे नाही. जर 
ते असते तर यहृद्यांपासून माझी सुटका करण्यासाठी 
माझे सेबक लढले नसते का? पण माझे राज्य दुसऱ्या 
ठिकाणचे आहे.” 
























































अपिलात म्हणाला, “तर तू एक राजा आहेस!” 

येशूने उत्तर दिले, “मी राजा आहे असे तू म्हणतोस 
तेव्हा बरोबर म्हणतोस. खरे पाहता, या कारणासाठी 
मी जन्मलो आणि सत्याविषयी साक्ष देण्यासाठी मी या 
जगात आलो. जे सर्व सत्याच्या बाजूचे आहेत ते माझे 
ऐकतात.” 

अपिलाताने विचारले, “सत्य काय आहे?" असे 
म्हणून तो पुन्हा यहूद्यांकडे गेला. आणि म्हणाला, 
“मला याच्यात काहीच अपराध सापडत नाही. *पण 
वल्हांडण सणात मी तुम्हांसाठी एकाला सोडावे अशी 
तुमच्यामध्ये रीत आहे. म्हणून मी तुमच्यासाठी 
यहद्यांच्या राजाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे 
काय? 

4१ते ओरडले, “नको, त्याला नको! “आम्हांला 
बरब्बाला सोडा!' बरब्बा एक दरोडेखोर होता. 

















144 


| मग पिलाताने येशूला नेऊन फटके मारण्याची 

आज्ञा दिली. “आणि शिपायांनी काट्यांचा मुगुट 
गुंफून तो त्याच्या डोक्यात घातला. व त्याला जांभळे 
वस्त्र घातले. *ते त्याच्याजवळ वारंवार येऊन त्याला 
म्हणाले ,' 'हे यहद्यांच्या राजा, तुझा जयजयकार असो! 
आणि त्यांनी त्याच्या तोंडावर मारले. 

“पुन्हा एकदा पिलात बाहेर आला आणि यहद्यांना 
म्हणाला, “पाहा! मी त्याला बाहेर तुमच्याकडे आणत 
आहे, तुम्हांला हे समजावे म्हणून की, मला त्याच्यावर 
दोषारोप ठेवायला कोणतेच कारण सापडत नाही.” 
जेव्हा येशू काट्यांचा मुगुट ब जांभळी वस्त्रे घालून 
बाहेर आला, तेव्हा पिलात त्यांना म्हणाला, “हा पहा 
तो मनुष्य!” 

मुख्य याजक व त्यांचे रक्षक त्याला पाहताक्षणीच 
मोठयाने ओरडले, “त्याला वधस्तंभावर खिळा! 
वधस्तंभावर खिळा!” 

'पण पिलाताने उत्तर दिले, “तुम्ही त्याला घ्या व 
वधस्तंभावर खिळा. माझ्या दृष्टीने त्याच्याबर आरोप 
ठेवण्यास कोणतेही कारण मला दिसत नाही.” 

म्यहृद्यांनी जोर देऊन म्हटले, “आम्हांला 
नियमशास्त्र आहे, आणि त्या नियमशास्त्राप्रमाणे त्याने 
मेलेच पाहिजे. कारण त्याने स्वत: देवाचा पुत्र 
असल्याचा दाबा केला.” 

थ्जेव्हा पिलाताने हे ऐकले, तेव्हा तो अधिकच 
घाबरला. आणि तो आत राजवाड्यात परत गेला. 
येशूला त्याने विचारले, “तू कोठून आला आहेस?" 
पण येशूने त्याला उत्तर दिले नाही **पिलात म्हणाला, 
“तू माझ्याशी बोलण्यास नकार देतोस काय? तुला 
वधस्तंभावर खिळण्याची किंवा मुक्त करण्याची 
ताकद मला आहे, हे तुला समजत नाही का?” 

"येशूने उत्तर दिले, “जर वरून अधिकार देण्यात 
आला नसता, तर तुला माझ्यावर अधिकार नसता. 
म्हणून ज्याने मला तुझ्या स्वाधीन केले तो महान 
पापाचा दोषी आहे.” 








११ 













































































1>तेव्हापासन पिलाताने > 
तेव्हापासून पिलाताने येशूला सोडण्याचा प्रयत्न 
केला, पण यहदी मोठमोठयाने ओरडत राहिले, “ज 
तुम्ही या माणसाला जाऊ दिले, तर तुम्ही केसराचे 
मित्र नाही. जो कोणी स्वत: राजा असल्याचा दावा 
करतो, तो केसराला विरोध करतो.” 
जेव्हा पिलाताने > ही. बळ ग 03 09 

जेव्हा पिलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने येशूला 
बाहेर आणले आणि फरसबंदी नावाची जागा, जिला 
इब्री भाषेत 'गब्बाथा' म्हणतात तेथे तो न्यायासनावर 

















145 





बसला. *तो तर वबल्हांडणाची तयारी करण्याचा दिवस 
असून दुपारची वेळ झाली होती. 

1$पिलात त्या यहूद्यांना म्हणाला, 
राजा.” 

यहदी ओरडले, “त्याला घेऊन जा! त्याला घेऊन 

जा! आणि वधस्तंभावर खिळून मारा! 

पिलाताने त्यांना विचारले, “मी तुमच्या राजाला 
वधस्तंभी द्यावे काय?” मुख्य याजकांनी उत्तर दिले, 
“आम्हांला कैसराशिवाय दुसरा कोणी राजा नाही.” 

16मग त्याने त्याला वधस्तंभी र्त्रिळण्यासाठी त्यांच्या 
हाती दिले. 





“पहा हा तुमचा 














येशूला वधस्तंभावर खिळून मारतात 
(मत्तग27:32-44; मार्क 15:21-32; लूक 23:26-43) 

मग शिपायांनी येशूचा ताबा घेतला. “येशूने 
स्वत:चा वधस्तंभ वाहिला. तो बाहेर कवटीची जागा 
म्हटलेल्या ठिकाणी गेला. (इग्री भाषेत त्याला गुलगुथा 
म्हणतात.) '*गुलगुथा येथे त्यांनी येशूला वधस्तंभावर 
खिव्व्यांनी ठोकले. त्यांनी आणखी दोन मनुष्यांनासुद्धा 
वधस्तंभावर खिळले. त्या दोघांना त्यांनी येशूच्या 
दोन्ही बाजूंना खिळले व मध्ये येशूला खिळले. 




















19आणि पिलाताने एक वाक्य लिहिले आणि ते 
वधस्तंभावर लावले. त्यावर असे लिहिले होते की 
'येश नासरेथकर- यहतद्यांचा राजा” "ती पाटी यहदी 
भाषेत लिहिली होती. पुष्कळ यहदी लोकांनी ती 
'पाटी वाचली, कारण येशला जेथे वधस्तंभावर देण्यात 
आले होते ते ठिकाण शहराच्या जबळ होते. तसेच ते 
लॅटीन, ग्रीक आरामी भाषेतही लिहिले होते 
2प्यहद्यांच्या मुख्य याजकांनी पिलाताला विरोध केला 
ते म्हणाले, 'यहद्यांचा राजा' असे लिह नका, 'तर हा 
मनुष्य यहदी लोकांचा राजा आहे ' “असा दावा 
करतो. असे लिहा 














टक्पेलाताने म्हटले, “मी जे लिहिले ते लिहिले.” 

23जेव्हा शिपायांनी येशला वधस्तंभावर खिळले 
तेव्हा त्यांनी त्याची वस्त्रे घेतली. आणि चौघात ती 
वाटन घेतली. फक्त अंतर्वस्त्रे ठेवली. हा पोशाख 
वरपासून खालपर्यंत पूर्ण विणलेला होता. त्याला 
शिवबलेले नव्हते. *म्हणून ते एकमेकांस म्हणाले 
'हा आपण फाडू नये, तर यासाठी चिठ्ठ्या टाकून 
कोणाला मिळतो ते ठरव या.” हे यासाठी घडले की 
'पबित्र शास्त्रात जे लिहिले होते ते पर्ण व्हावे 




















योहान 19:14-37 


“त्यांनी माझी वस्त्रे आप आपसांत वाटून 
घेतली आणि माझ्या वस्त्रासाठी चिठ्ठ्या 
टाकल्या.” 

स्तोत्र. 22:16 





म्हणून शिपायांनी असे केले. 

येशूच्या वधस्तंभाशेजारी त्याची आई, त्याच्या 
आईची बहीण, क्लोपाची आई मरीया आणि मरीया 
मग्दालिया उभ्या होत्या. जेव्हा येशूने त्याच्या आईला 
तेथे पाहिले. आणि ज्या शिष्यावर त्याची प्रीति होती 
तो जवळच उभा होता. तेव्हा तो त्याच्या आईला 
म्हणाला, “आई, हा तुझा मुलगा आहे,” “आणि त्या 
शिष्याला येशू म्हणाला, “ही तुझी आई आहे.” म्हणून 
त्या दिवसापासून या शिष्याने तिला आपल्या घरी 
नेले. 


























येशू प्राण सोडतो 

(मत्तप27:45-56; मार्क 15:33-41; लूक 23:44-49) 

नंतर, हे ओळखून की आता सर्व पूर्ण झाले 
आहे, आणि पवित्र शास्त्रातील वचनांची परिपूर्ती व्हावी 
म्हणून, येशू म्हणाला, “मला तहान लागली आहे." 
तेथे एक आंब भरून ठेवलेले भांडे होते, म्हणून 
त्यांनी बोळा आंबेत बुडवून भरून एजोबाच्या काठीवर 
ठेवून त्याच्या तोंडाला लावला. *१येशू आंब घेतल्यावर 
म्हणाला, “पूर्ण झाले आहे.” मग त्याने आपले डोके 
लववून आपला आत्मा सोडून दिला. ?'तो तयारीचा 
दिवस होता व दुसऱ्या दिवशी विशेष शब्बाथाचा 
दिवस होता. शब्बाथ दिवशी शरीरे वधस्तंभावर राहू 
नयेत अशी यहूदी लोकांची इच्छा होती. त्यांनी 
पिलाताला पाय तोडण्याची आणि शरीरे 
वधस्तंभावरून खाली घेण्याविषयी विचारले. म्हणून 
शिपायांनी येऊन येशूबरोबर वधस्तंभी ख्रिळलेल्या 
पहिल्याचे ब नंतर दुसऱ्याचे पाय मोडून टाकले. 
33पण जेव्हा ते येशूकडे आले. तेव्हा त्यांना आढळून 
आले की, तो अगोदरच मेला आहे. तेव्हा त्यांनी 
त्याचे पाय मोडले नाहीत. 3*तरी शिपायांपैकी एकाने 
त्याच्या कुशीत भाला भोसकला, तेव्हा लगेच रक्त 
आणि पाणी बाहेर निघाले. ज्या मनुष्याने हे पाहिले, 
त्याने 
त्याला 
























































ने साक्ष दिली आहे आणि त्याची साक्ष खरी आहे. 
ला माहीत आहे की, तो खरे बोलतो व तो साक्ष 
देतो यासाठी की, तुम्ही विश्‍वास धरावा. **या गोष्टी 
अशासाठी घडल्या की, पवित्र शास्त्राची परिपर्ती 
व्हावी: “त्याचे एकही हाड मोडणार नाही.” * ४”आणि 























त्याचे ... नाही स्तोत्र. 34:20; निर्गम 12:46; गणना 9:12 


योहान 19:38-20:19 


146 








दुसऱ्या शास्त्रभागात म्हटले आहे : “ज्याला त्यांनी 


भोसकले त्याला ते पाहतील .”* 


येशूला कबरेत ठेवतात 
(मत्तग27:57-61, माक 75.742-47,; लूक 23-50-56) 
नंतर अरिमथाई येथील योसेफाने पिलाताला 
येशचे शरीर मागितले. योसेफ हा येशचा शिष्य होता 
'पण गुप्त रीतीने, कारण त्याला यहद्यांची भीति वाटत 
होती. पिलाताच्या परवानगीने तो आला वब शरीर 
घेऊन गेला. **त्याच्याबरोबर निकदेम होता. याच 
मनुष्याने रात्रीच्या वेळी येशूची भेट घेतली होती 
निकदेम शंभर पौंड* गंधरस ब अगरू* घेऊन 
आला. “*१मग त्यांनी येशचे शरीर घेतले आणि यहदी 
लोकांच्या प्रेत पुरण्याच्या रीतीप्रमाणे सुगंधित 
द्रव्यासहित तागांनी ते गुंडाळले. “जेथे त्याला वधस्तंभी 
मारले होते तेथे एक बाग होती. आणि त्या बागेत 
एक नवीन थडगे होते. ब त्या थडग्यात आतापर्यंत 
कोणालाच ठेवलेले नव्हते. ““तो यहूद्यांच्या सणाच्या 
पूर्वतयारीचा दिवस असल्याने ब ते थडगे जबळ 
असल्याने त्यांनी येशूला तेथेच ठेवले. 























'काही अनुयायांना येशूची कबर रिकामी दिसते 
(मत्तय28:1-16; सार्क 16:1-8; लूक 24:1-12) 
2 मग रविवारी सकाळी अगदी पहाटे मरीया 
मग्दालिया थडग्याकडे आली आणि 
थडग्याबवरून धोंड काढलेली आहे असे तिला 
आढळले. “म्हणन तिने शिमोन पेत्र ब ज्याच्यावर 
येशची प्रीति होती तो दुसरा शिष्य यांच्याकडे धावत 











डोक्याला होता, तो तागाच्या वस्त्राबरोबर नाही, तर 
निराळा एकीकडे गुंडाळलेला पडलेला त्याने पाहिला. 
्शेबटी तो दुसरा शिष्य जो थडग्याकडे पहिल्यांदा 
पोहोचला होता, तोसुद्धा आत गेला. त्याने पाहिले 
आणि विश्‍वास ठेवला. श्येशूने मरणातून पुन्हा उठणे 
आवश्यक आहे, हे त्यांना अजूनसुद्धा समजले नव्हते. 














येशू मरीया मग्दालियाला व्सितो. 
(यार्क 16:9-11) 

10मग शिष्य त्यांच्या घरी गेल. 1्पण मरीया 
थडग्यासमोर रडत उभी राहिली. ती रडत असता 
आत डोकावण्यासाठी वाकली !2आणि तिने दोन 
देवदतांना पांढऱ्या पोशाखात जेथे येशचे शरीर होते 
तेथे बसलेले पाहिले. एकजण डोके होते, तेथे बसला 
होता ब एकजण पायाजवळ बसला होता. 

73त्यांनी तिला विचारले, “बाई तका रडत आहेस?” 

ती म्हणाली, “ते माझ्या प्रभूला घेऊन गेळे आहेत 
आणि मला माहीत नाही, त्यांनी त्याला कोठे ठेवले 
आहे.” “यावेळी ती पाठमोरी वळाली. तिने तेथे येशूला 
उभे असलेले पाहिले. पण तिला हे समजले नाही 
की तो येशू आहे. तो म्हणाला, “बाई, तू का रडत 
आहेस? तू कोणाला शोधत आहेस?” 

तिला वाटले तो माळी आहे. ती म्हणाली, “दादा, 
जर तू त्याला कोठे नेले असशील, तर मला सांग तू 
त्याला कोठे ठेवले आहेस, म्हणजे मी त्याला घेऊन 
जाईन.” 

1श्येशू तिला म्हणाला, “मरीये” 

ती त्याच्याकडे बळाली आणि अरेमी भाषेत 









































येऊन म्हटले, “त्यांनी प्रभूला थडग्यातून काढून 
-नेऊन कोठे पड प नि हो; ११ पि 
नेऊन कोठे ठेवले हे आम्हांला माहीत नाही. 
3मग > प र निघाले अ. 
मग पेत्र ब दुसरा शिष्य हे निघाले ब थडग्याकडे 
0०9. >. तेव्हा १. दोघे ल ह... 
गेले. “तेव्हा ते दोघे बरोबर पळत गेले. आणि तो 














मोठ्याने ओरडली, “रब्बूनी!" (याचा अर्थ गुरूजी) 
 $ म्येश ऱ्य ल 'माझ्याजबळ येऊ 

[तिला म्हणाला, “माझ्याजबळ येऊ नकोस, 
कारण मी अजून पित्याकडे गेलो नाही. तर माझ्या 
भावांकडे जा आणि त्यांना सांग : मी माझ्या पित्याकडे 











दुसरा शिष्य पेत्रापेक्षा लवकर पुढे जाऊन त्याच्या 
आधी थडग्याजबळ पोहोचला. आणि त्याने वाकून 
आत डोकावले. तेव्हा त्याने तागाची वस्त्रे पडलेली 
पाहिली, पण तो आत गेला नाही. “मग शिमोन पेत्रही 











ब तुमच्या पित्याकडे व माझ्या देवाकडे व तुमच्या 
देवाकडे जात आहे.” 

1€मरीया मग्दालिया ही बातमी घेऊन शिष्यांकडे 
गेली. “मी प्रभुला पाहिले आहे!” आणि तिने त्यांना 








त्याच्यामागून आला व थडग्यात आत गेला. "तेव्हा 
तागाची वस्त्रे पडलेली आणि जो रुमाल त्याच्या 





ज्याला ... पाहतील जखऱ्या 12:10 
100 रोमी पौंड आजच्या 75 पौडाइतके. 


गंधरस व अगरू सुंदर सुवास असलेले मसाल्याचे पदार्थ. 
अत्तर म्हणून उपयोग, तसेच मृत शरीराला लावण्यास. 





सांगितले की, त्याने या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 


येशू त्याच्या शिष्यांना दिसतो 
(मत्तग26:16-20; मार्क 16:74-18; लूक 24:36-49) 
19आणि आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी 
शिष्य होते तेथील दार यहदी लोकांच्या भीतीमुळे 
बंद असता, येशू आला व मध्ये उभा राहिला. त्यांना 








147 


म्हणाला, “तुम्हांला शांति असो.” असे बोलल्यावर 
त्याने आपले हात ब कस त्यांना दाखविली, तेव्हा 
प्रभला पाहन शिष्यांना आनंद झाला. 








योहान 20:20-21:15 


येशू सात शिष्यांना दिसतो 
2 | नंतर येशू त्याच्या शिष्यांना पुन्हा दिसला. तो 
तिबीर्या सरोबराजबळ (जे गालीलात होते) 








आपुन्हा येशू म्हणाला, “तुम्हांबरोबर शांति असो! 


त्या ठिकाणी दिसला. हे अशा प्रकारे घडले: “काही 





जसे पित्याने मला पाठवले आहे, तसे मी तुम्हांला 


शिष्य एकत्र होते. ते म्हणजे शिमोन पेत्र, थोमा (द्दिम 





पाठवितो.” आणि असे म्हणून त्याने त्यांच्यावर 


म्हणत तो), गालीलातील काना येथील नथनीएल , 





फुंकर टाकला आणि म्हणाला, “पवित्र आत्मा 


जब्दीचे मुलगे, व त्याच्या शिष्यांतील दुसरे दोघे असे 





स्वीकारा. “जर तुम्ही कोणाच्या पापांची क्षमा केली, 





ते होते. शिमोन पेत्राने त्यांना म्हटले, “मी मासे 











तर त्याला पापक्षमा मिळेल. जर तुम्ही क्षमा केली 
नाही तर त्यांची क्षमा होणार नाही.” 


येशू थोमाला दिसतो 
2$आता थोमा (याला दिदुम म्हणत) बारा 
शिष्यांपैकी एक होता. येशू आला तेव्हा तो 
शिष्यांबरोबर नव्हता. “तेव्हा इतर शिष्यांनी त्याला 
सांगितले की, “आम्ही प्रभूला पाहिले आहे!” पण तो 














धरायला जातो.” ते त्याला म्हणाले, “आम्हीही 
येतो क ळर की क अ 3 
तुझ्याबरोबर येतो.” नंतर ते बाहेर गेले ब नावेत 
बसले, पण त्या रात्री त्यांना काहीही मिळाले नाही. 
4टसऱ्यया क 0. भमा 
दुसऱ्या दिवशी पहाटे येशू किनाऱ्यावर उभा 
राहिला. पण शिष्यांना समजले नाही की तो येशू 
आहे. तो त्यांना म्हणाला, “मित्रांनो, तुम्ही काही 
मासे पकडले का?” त्यांनी उत्तर दिले, “नाही.” 
तो म्हणाला, “तुमचे जाळे नावेच्या उजव्या बाजूला 



































त्यांना म्हणाला, “त्याच्या हातांमधील खििळ्व्यांचे त्रण 





टाका व मग तुम्हांला काही मासे मिळतील." जेव्हा 





पाहिल्याशिवाय ब खिव्व्यांच्या त्रणांत माझे बोट 
घातल्याशिवाय व त्याच्या कुशीत माझा हात 
घातल्याशिवाय मी विश्‍वास धरणार नाही.” 








>6एक आठवड्यानंतर येशूचे शिष्य त्या घरामध्ये 
पुन्हा बसले होते व थोमा त्यांच्याबरोबर होता. जरी 
दार बंद होते तरी येशू आत आला व त्यांच्यामध्ये 
उभा राहिला. आणि म्हणाला, “तुम्हांबरोबर शांति 
असो.” मग तो थोमाला म्हणाला, “तुझे बोट इकडे 
कर व माझे हात पाहा आणि तुझा हात इकडे कर 














त्यांनी तसे केल, तेव्हा त्यांना पुष्कळ मासे 
मिळाल्यामुळे जाळे ओढता येईना. 

र्तेव्हा येशूची ज्याच्यावर प्रीति होती तो पेत्राला 
म्हणाला, “तो प्रभु आहे!” असे म्हणता क्षणीच पेत्राने 
'कपडे गुंडाळले. (कारण त्याने कपडे काढले होते) 
व पाण्यात उडी मारली. *दुसरे शिष्य माशांचे जाळे 
ओढीत होडीतून आले कारण ते काठापासून दूर 
नव्हते. फक्त शंभर यार्ड होते. "जेव्हा ते किनाऱ्याला 
आले, त्यांनी कोळशांनी पेटविलेला विस्तव पाहिला 
'व मासे आणि भाकर त्यावर ठेवलेली पाहिली. '१येशूने 


























व माझ्या कुशीत घाल. संशय सोड आणि विश्‍वास 
ठेव.” *थोमा त्याला म्हणाला, “माझा प्रभु आणि 
माझा देव!” 








2श्र्मग जो भ्त पाहिले च 
मग येशू त्याला म्हणाला, “तू मला पाहिले आहेस 
म्हणन त विश्‍वास ठेवला आहेस, पण ज्यांनी मला 





त्यांना म्हटले, “तुम्ही आता धरलेल्या माशांतून काही 
मासे आणा.” 
शिमोन पेत्राने नावेत जाऊन एकशे त्रेपन्न मोठ्या 
माशांनी भरलेले जाळे काठास आणले. इतके मासे 
जाळे करी कसी य्येश क ि 
असतानाही जाळे फाटले नाही. '्येशू त्यांना म्हणाला, 
“या, जेवा, “तेव्हा तो प्रभु आहे असे त्यांना समजले. 














पाहिले नाही तरीही त्यांनी विश्‍वास धरला ते धन्य 
आहेत. 


योहानाने हे पुस्तक का लिहिले? 
30आणखी या पुस्तकात लिहिली नाहीत अशी 
पुष्कळ अद्भुत चिन्हे येशूने त्याच्या शिष्यांच्या समवेत 
केली. ती या पुस्तकात लिहिली नाहीत. 3पण ही 
लिहिली यासाठी को, तुम्ही विश्‍वास ठेवावा को, 
येशू हा ख्रिस्त आहे, देवाचा पुत्र आहे आणि विश्‍वास 
ठेवल्याने त्याच्या नावात तुम्हांला जीवन मिळेल. 














म्हणून शिष्यांपैकी कोणी त्याला, त कोण आहेस, हे 
बिचारायला धजला नाही. मग येशने येऊन भाकर 
घेतली व त्यांना दिली. तसेच मासळीही दिली 

“येशू मेलेल्यांतून उठल्यावर तो आपल्या शिष्यांस 
प्रगट होण्याची ही तिसरी वेळ. 











येशू पेत्राबरोबर बोलतो 
1$मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपविले, येशू पेत्राला 
म्हणाला, “योहानाच्या मुला, शिमोना, तू माझ्यावर 
या सर्वांपेक्षा अधिक प्रीति करतोस काय?” 





योहान 21:16-25 


तो म्हणाला, “होय प्रभु, तुम्हांला माहीत आहे 
की, मी तुमच्यावर प्रीति करतो.” 
येशू म्हणाला, “माझ्या कोकरांना चार.” 








148 








देवाचे गौरब करणार हे सुचविण्यासाठी येशू हे बोलला. 
“माझ्यामागे य. १2 


हे बोलल्यानंतर तो म्हणाला, ' ये 
2१मग पेत्राने बळन ज्या शिष्यावर येश प्रीति करीत 








1€पुन्हा येशू म्हणाला, “शिमोना, योहानाच्या मुला, 
तू खरोखर माझ्यावर प्रीति करतोस का?” 
७ द्लि “होय प्रभ रि री 
पेत्राने उत्तर दिले, “होय प्रभु तुम्हांला माहीत आहे 
'की मी तुमच्यावर प्रीति करतो.” 
के “माझ्या मेंढरांची र क त 
येशू म्हणाला, “माझ्या मेंढरांची काळजी घे. 
1स्तिसऱ्या वेळी तो त्याला म्हणाला, “शिमोना, 
योहानाच्या मुला, तू माझ्यावर प्रीति करतोस का?” 
पेत्र दु:खी झाला कारण येशूने त्याला तिसऱ्यांदा 
विचारले होते, 'तू माझ्यावर प्रीति करतोस का?' 
तो म्हणाला, “प्रभु, तुम्हांला सर्व गोष्टी माहीत 
क्र रि हजे तमच्यावर 
आहेत, तुम्हांला माहीत आहे कौ, मी तु 
प्रीति करतो.” 
च र) "> रि चार य्झ्मी की 
येशू म्हणाला, “माझ्या मेंढरांना चार. !*मी खरे 
सांगतो, तू तरुण होतास, तेव्हा तू स्वत: पोशाख करून 





























असे, तो त्यांच्यामागे येत होता. (हा तोच होता, जो 
भोजनाच्या वेळी येशूजरबळ बिलगून बसला होता. 
आणि म्हणाला होता, “प्रभु, तुझा विश्‍वासघात कोण 
मुक पाहिले 2ःजेव्हा ० 
'करणार आहे?)” त्याला पेत्राने त्याला 


विचारले 1) “प्रभ. 


पाहिले, तेव्हा त्याने विचारले, “प्रभु, याचे व्काय? 














श्थ्येशूने उत्तर दिले, “मी परत येईपर्यंत त्याने जगावे 
अशी माझी इच्छा असेल, तर तुला त्याचे काय? तू 
मला अनुसर.” या कारणामुळे अशी अफवा 
बंधुवर्गात पसरली की, हा शिष्य मरणार नाही. पण 
येशू असे म्हणाला नव्हता की, तो मरणार नाही, तो 
फक्त म्हणाला, “मी येईपर्यंत त्याने जिवंत राहावे, 
अशी माझी इच्छा असेल, तर तुला त्याचे काय?” 

2$जो शिष्य या गोष्टीविषयी साक्ष देतो व ज्याने या 




















तुला जेथे पाहिजे तेथे जात होतास. पण जेव्हा तू 





म्हातारा होशील तेव्हा तू आपला हात लांब करशील, 
आणि दुसरा कोणीतरी तुला पोशाख घालील. आणि 
जेथे तुझी इच्छा नाही तेथे नेईल.” 








गोष्टी लिहिल्या तोच हा शिष्य आहे. आणि त्याची 
साक्ष खरी आहे, हे आम्हांला माहीत आहे. आणि 
येशूने केलेली दुसरीही पुष्कळ कामे आहेत, ती 
एकेक लिहिली तर लिहिलेली पुस्तके या जगात 








1४तो कोणत्या प्रकारच्या मरणाने तो मरणार व 


ळे जागा क क 
'ठवायला जागा पुरणार नाही, असं मला वाटत. 


प्रेषितांची कृत्यें 


लूक इुसरे पुस्तक लिहितो 

प्रिय थियफिलस, 

येशूने जे सर्ब काही केले आणि शिकविले 
त्याविषयी मी पहिले पुस्तक लिहिले. येशूच्या 
सुरुवातीपासून ते, तो स्वर्गात जाईपर्यंतच्या संपूर्ण 
जीवनाविषयी मी लिहिल. हे घडण्यापूर्वी येशने जे 
प्रेषितः निवडले होते त्यांच्याशी तो बोलला. येशूने 
प्रेषितांना पवित्र आत्म्याच्या सहाय्याने त्यांनी जे 
करायला पाहिजे त्याविषयी सूचना दिल्या. हे येशूच्या 
मृत्यूनंतरचे होते. परंतु त्याने प्रेषितांना दाखविले की, 
तो जिवंत आहे. येशूने अनेक सामर्थ्यशाली कृत्ये 
करून दाखवून हे सिद्ध केले. मरणातून उठविले 
गेल्यानंतर चाळीस दिवसांपर्यंत येशला प्रेषितांनी 
पुष्कळ वेळा पाहिले. येश्‌ प्रेषिताशी देवाच्या 
राज्याविषयी बोलला. “एकदा येशू त्यांच्यासह जेवत 
बसलेला असताना त्याने सांगितले की, यरुशलेम 
सोडू नका. येशू म्हणाला, “पित्याने तुम्हांला अभिवचन 
दिले आहे; मी तुम्हांला त्याविषयी पूर्वी सांगितले 
होते. येथे (यरुशलेमात) त्याचे अभिवचन मिळण्याची 
वाट पाहा. “योहानाने लोकांचा पाण्याने बाप्तिस्मा * 
केला. परंतु थोड्याच दिवसांत तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र 
आत्म्याने* होईल.” 












































येशू बर स्वर्गात घेतला जातो 
सर्व प्रेषित एकत्र जमले होते. त्यांनी येशला 
बिचारले, “प्रभजी, ह्याच काळात यहदी लोकांना 
तुम्ही त्यांचे राज्य पुन्हा देणार काय?" 'येश॒ त्यांना 
म्हणाला, “केवळ पित्यालाच तारखा व वेळा 

















प्रेषित येशूने आपल्यासाठी निवडलेले खास मदतनीस. 


च 


बाप्तिस्मा ग्रीक शब्द याचा अर्थ बुडविणे. एखादी व्यक्ति किंवा 


> 


वस्तु काही काळ पाण्याखाली बुडविणे. 








पवित्र आत्मा याला देवाचा आत्मा, ख्रिस्ताचा आत्मा व 
सांत्वन करणारा असे म्हणतात. तो देव व रित्रस्त यांच्यासह 
देवाच्यासाठी जगातील लोकामंध्ये कार्य करतो. 








ठरविण्याचा अधिकार आहे. ह्या गोष्टीची माहिती 
असणे तुम्हा कडे नाही. परंतु पवित्र आत्मा तुम्हांकडे 
येईल. मग तुम्हांला शक्ति मिळेल. तुम्ही माझे साक्षी 
व्हाल. तुम्ही लोकांना माझ्याविषयी सांगाल. पहिल्यांदा 
यरुशलेम येथील लोकांना तुम्ही सांगाल. नंतर तुम्ही 
'यहदीया, शोमरोन व जगाच्या सर्व भागात सांगाल 

श्नंतर येशूने प्रेषितांना या गोष्टी सांगितल्यावर, 
'तो आकाशात उचलला गेला. प्रेषित हे पाहत असताना 
येश्‌ ढगाआड गेला. आणि ते त्याला पाह शकले 
नाहीत. 1"येश दर जात होता, आणि प्रेषित आकाशात 
'पाहत असताना पांढरी वस्त्रे परिधान केलेले दोन 
पुरुष (देवदूत) अचानक त्यांच्याजबळ येऊन उभे 
राहिले. !'आणि ते दोघे प्रेषितांना म्हणाले , 
“गालीलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे पाहत येथे का 
उभे राहिलात? हा येशू तुमच्यापासून जसा वर स्वर्गात 
घेतला गेला व त्याला (येशूला) जाताना तुम्ही पाहिलेत 
त्याच मार्गाने तो परत येईल.” 
































'एक नवा प्रेषित निवडण्यात येतो 
1>नंतर प्रेषित जैतुनाच्या डोंगरावरून यरुशलेमास 
परत गेले. (हा डोंगर यरुशलेमापासून एक किलोमीटर 
अंतरावर आहे.) प्रेषित शहरात परत आल्यावर 
ज्या ठिकाणी मुक्कामाला होते, त्या ठिकाणी गेले. ही 
माडीवरची खोली होती. त्या ठिकाणी हे प्रेषित होते: 
पेत्र, योहान, याकोब, आंद्रिया, फिलिप्प, थोमा, 
बर्थलमय, मत्तय, याकोब (अल्फीचा पुत्र), शिमोन 
(झिलोट* म्हणून माहीत असलेला) आणि यहूदा 
€याकोबाचा पुत्र). 
14हे सर्व प्रेषित एकत्र राहत होते. ते एकाच उद्देशाने 
सतत प्रार्थना करीत होते. काही स्त्रिया, मरीया येशूची 
आई आणि त्याचे भाऊ प्रेषितांबरोबर होते. 
7७काही दिवसांनी विश्‍्वासणाऱ्यांची एक सभा 
झाली. (तेथे सुमारे 120 जण होते.) तेव्हा पेत्र उभा 


























'झिलोट हा यहूदी लोकांमधील एक राजकीय गट होता. 


प्रेषितांची कृत्यें 1:16-2:11 


150 





राहिला आणि म्हणाला, !617“बंधुंनो, पवित्र 





गेला. ” “नंतर दोघातील एकाची निवड करण्यासाठी 





शास्त्रामध्ये* पवित्र आत्मा दाबीदाकरवी बोलला ते, 
काहीतरी घडणे आवश्यक आहे. आपल्या गटातील 


प्रेषितांनी फासे* (सोंगट्या) टाकले. फाशावरून 
प्रभुला मत्थिया पाहिजे होता हे दिसून आले. म्हणून 





एक जण जो यहदा त्याच्याविषयी तो बोलत होता. ते 
असे की, यहदा आपल्याबरोबर सेवा करीत होता 
आत्मा म्हणाला की, येशूला धरून देण्यासाठी यहदा 
लोकांचे पुढारीपण करील 

॥श्यह॒दाला हे बाईट काम करण्यासाठी पेसे देण्यात 
आले होते. या पैशांनी त्याच्यासाठी शेत विकत घेतले 

















तो इतर अकरा शिष्यांसह प्रेषित झाला. 


'पबित्र आत्म्याचे आगमन 
पेन्टेकॉस्टचा* दिवस आला, तेव्हा सर्व प्रेषित 
एका ठिकाणी एकत्र होते. अचानक 

आकाशातून आवाज ऐकू आला. तो आवाज 








गेले. परंतु यहदा आपल्या डोक्यावर पडला. त्याचे 


सोसाट्याने वाहणाऱ्या वाऱ्यासारखा होता. ज्या 





शरीर तुटले. व त्याची सर्ब आतडी बाहेर पडली 


ठिकाणी ते बसले होते ते घर त्या आवाजाने भरून 





श्यरुशलेम येथील सर्व लोकांना हे समजले. म्हणून 


गेले. 3त्यांनी अग्नीच्या ज्वालांसारखे काहीतरी 





त्यांनी त्या शेताचे नाव हकलदमा असे ठेवले. त्यांच्या 
भाषेत हकलदमा याचा अर्थ “रक्ताचे शेत” असा 
होता. 

>्पेत्र 
पेत्र म्हणाला 


,“स्तोत्रसंहितेत (यहूदाविषयी) असे 
लिहिले आहे ; 


पाहिले. त्या ज्वाला विभक्त होत्या. आणि तेथील 
प्रत्येक मनुष्यावर एक एक अशा उभ्या राहिल्या. 
भते च क भरून ल की 
ते सर्व पवित्र आत्म्याने भरून गेले आणि ते 
निरनिराव्व्या भाषा बोलू लागले. हे करण्यासाठी 
पवित्र आत्मा त्यांना सामर्थ्य देत होता 
त्यावेळी यरुशलेमामध्ये काही फार धार्मिक यहदी 

















“त्याच्या जमिनीजबळ (मालमत्तेजबळ) लोक 
'न जावोत; कोणीही तिच्यात वस्ती न करो!' 


स्तोत्र. 69:25 





आणखी असे लिहिले आहे: 'त्याचा कारभार 
दुसरा घेवो.' स्तोत्र. 109:8 


लोक होते. हे लोक जगातील प्रत्येक देशाचे होते 
ध्या लोकांपैकी मोठा गट हा आवाज ऐकल्यामुळे 
क. कळ आश्‍चर्यचकित वड 
तेथे आला. ते आश्‍चर्यचकित झाले कारण प्रेषित 
बोलत होते आणि प्रत्येक मनुष्याला त्याची स्वत:ची 
भाषा ऐकायला मिळाली. “यामुळे यहदी लोक अचंबित 
झाले. त्यांना हे समजत नव्हते की, प्रेषित हे कसे 
करू शकले. ते म्हणाल, “पाहा! ही माणसे (प्रेषित) 

















2-:अम्हणन आता दसऱ्या व्यक्तीने आमच्यात आले 


ज्यांना आपण बोलताना ऐकत आहोत ती सर्व 





पाहिजे आणि येशूच्या मरणानंतर झालेल्या 





आपल्याबरोबर असलेल्या संपूर्ण काळात आपल्या 
गटात राहिलेल्यांपैकी तो मनुष्य असायला पाहिजे 
योहान लोकांचा बाप्तिस्मा करीत असे त्या 
काळापासून ते येशूला आपल्यातून वर स्वर्गात घेण्यात 
आले त्या वेळेपर्यंत आपल्यामध्ये राहत 
असलेल्यांपैकीच हा मनुष्य असला पाहिजे.” 
>अप्रेषितांनी दोन मनुष्यांना गटासमोर उभे केले. 
एक जण योसेफ बर्सबा होता. (त्याचे उपनाव युस्त 
होते.) व दुसरा मत्थिया होता. 2*प्रेषितांनी प्रार्थना 
केली, “प्रभु, तू सर्वांची मने जाणतोस. या दोघांपैकी 
हे काम करण्यासाठी तू कोणाची निवड केलेली 
आहेस हे आम्हांला सांग. यहूदाने या सेवेकडे पाठ 
फिरवल्ी. आणि ज्या ठिकाणचा तो होता तिकडे 






































पवित्र शास्त्र पवित्र लिखाण, जुना करार. 


पुनरुत्थानाचे साक्षीदार व्हावे. प्रभु येशू 


गालीली* आहेत! *पण आपण त्यांचे बोलणे आपल्या 
स्वत:च्या भाषेत ऐकत आहोत. हे कसे शक्‍य आहे? 
आपण भिन्न देशाचे आहोत: *पार्थी, मेदी, एलाम 
मेसोपोटेमिया, यहदा, कपदुकीया, पंत, आशिया* 
१फ्रगिया, पंफिलीया, इजिप्त, कुरेने शहराजबळचा 
'ल्िबीयाचा भाग, रोमचे प्रवासी, !"्क्लेत ब अरब 
री नत ६ र क 1 
प्रदेश असे आपण सर्व निरनिराव्व्या देशांचे आहोत 
आपल्यापैकी जन्मानेच ज्य 
आपल्यापैकी काही जन्मानेच यहदी आहेत. काही 
जण धर्मांतरीत आहेत. आपण या निरनिराव्व्या देशांचे 

















'फासे दगड किंवा काटक्यांच्या सोंगट्या किंबा फाशांसारखा 
वापर करून निवड करणे. 





पेंटेकॉस्ट वल्हांडण सणानंतर पन्नास दिवसांनी येणारा यहूदी 
सण. गव्हाच्या कापणीचा हंगाम साजरा करतात. 








'गालीली लोकांना वाटले गालीलचे लोक केवळ त्यांची स्वत:चीच 
भाषा बोल शकतात. 


आशिया आशिया मायनरचा पश्चिमेकडील भाग. 


151 


प्रेषितांची कृत्यें 2:12-31 





आहोत. परंतु आपण ह्या लोकांचे बोलणे आपापल्या 


2. न्स कॉ ळच वक दाखविले ण्य > कर 
देवाने तुम्हांला हे स्पष्टपणे दाखविले आहे. देवाने 





भाषेत अ. क. करी देबाविषयीच्या 
भाषेत ऐकत आहोत! आपण सर्व ते देवाविषयीच्या 
ज्या महान गोष्टी बोलत आहेत त्या समज शकतो 





येशूच्या हातून मोठ्या सामर्थ्यशाली ब अद्‌भुत गोष्टी 
तुमच्यामध्ये करून हे सिद्ध केले. तुम्ही सर्वांनी या 











1ट्ते लोक आश्‍चर्यचकित झा, आणि गोंधळन न गेले 
विचारले (13 


त्यांनी एकमेकांना विचारले, “काय चालले आहे? 





गोष्टी पाहिल्या. म्हणून तुम्ही हे जाणता की हे सत्य 
रव 23तमच्याकरिता अ मळ ९ 
आहे. “तु येशूला देण्यात आले आणि 





1उदुसरे लोक प्रेषितांना हसत होते. त्यांना असे वाटले 
को, प्रेषित द्राक्षारस खूप प्रमाणात प्यालेले आहेत. 


पेत्राचे लोकांपुढे भाषण 


तुम्ही त्याला जिवे मारले. वाईट लोकांच्या मदतीने 
तुम्ही येशूला वधस्तंभावर खिळले. परंतु हे सर्व 
होणार हे देव जाणून होता. ती देवाचीच योजना होती 
फार पूर्वीच देवाने ही योजना तयार केली होती 














14मग पेत्र अकरा प्रेषितांसह उठून उभा राहिला. 


2“येशने मरणाचे द:ख सहन केले. परंतु देवाने त्याला 








आणि तेथे असलेल्या लोकांना ऐक जावे म्हणून 


मुक्त केले. देवाने येशूला मरणातून उठविले. मरण 





मोठ्याने बोलला. तो म्हणाला, “माझ्या यहदी बंधंनो 
आणि तुम्ही सर्व यरुशलेमचे रहिवासी, माझे ऐका 
मी जे सांगतो, ते तुम्हांला समजणे जरूरीचे आहे. 
काळजीपूर्वक ऐका. '*सकाळचे नऊ वाजलेले आहेत 
आणि तुम्हांला वाटते तसे हे लोक द्राक्षारसाच्या धुंदीत 
बोलत नाहीत! परंतु आज येथे ज्या गोष्टी घडताना 


येशूला बांधून ठेवू शकले नाही. “येशूविषयी दावीद 
असे म्हणतो: 


'मी प्रभूला नेहमी माझ्यासमोर पाहिले आहे: 
मला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तो माझ्या 
उजवीकडे असतो 





तुम्ही पाहत आहात त्याविषयी योएल संदेष्ट्याने लिहीले 
होते. योएल असे लिहिले: 


17देव म्हणतो: शेवटल्या दिवसात मी अखिल 
मानवांबवर आपला आत्मा ओतीन तुमचे 
पुत्र ब कन्या भविष्य* सांगतील तुमच्या 
तरुणांना दृष्टांत* होतील; तुमच्या वृद्धांना 
विशेष स्वप्ने पडतील. 

18 त्यावेळी मी माझा आत्मा माझ्यासेबकांवर, 
पुरुषांवर व स्त्रियांवर ओतीन आणि ते 
भविष्य सांगतील. 

19 वर आकाशात मी अद्‌भुत गोष्टी दाखवीन. 








> म्हणून माझे हृदय आनंदात आहे आणि 
माझे तोंड आनंदाने बोलते. होय, माझे 
शरीरदेखील आशा धरून राहील 

27 कारण त्‌ माझा जीव मरणाच्या जागेत* 
राह देणार नाहीस त्‌॒ तुझ्या पक्‍ित्र लोकांच्या 
शरीराला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार 
नाहीस. 

28 तू मला कसे जगायचे ते शिकविलेस. तू 
माझ्याजबळ येशील. आणि मला मोठा 
आनंद देशील.' स्तोत्र. 16:8-11 








29“माझ्या बांधवांनो, खरोखर आपला पूर्वज दावीद 





खाली पृथ्वीवर मी पुरावे देईन. तेथे रक्त, 
अग्नि आणि दाट धूर असतील. 

20 >. डू च जाईल चंद्र 
सूर्य अंधारामध्ये बदलला जाईल चंद्र 
रक्तासारखा लाल होईल नंतर प्रभुचा महान 








याच्याविषयी मी तुम्हांला सांगू शकतो. तो मेला आणि 
पुरला गेला. आणि त्याची कबर आजच्या ह्या 
दिवसापर्यंत आपल्यामध्ये आहे. 3*दाबीद हा संदेष्टा * 
होता. आणि देव जे काही बोलला ते त्याला माहीत 
होते. दाबीदाला देवाने अभिवचन दिले की, तो 

















व गौरबी दिवस येईल. 
५] प्रत्येक व्यक्ति जी प्रभुवर विश्वास ठेवते 
ती वाचेल. योएल 2:28-32 


त्याच्याच घराण्यातून एका व्यक्तीला त्याच्या 
राजासनावर बसवील. ते घडण्यापूर्वीच दाबीदाला 
हे माहीत होते. यासाठीच दावीद त्या व्यक्तीबद्दल असे 








2>"माझ्या यहदी बांधवानो, हे शब्द ऐका 
नासरेथचा येश्‌ हा एक फार विशेष मनुष्य होता 





भविष्य देवाच्या साठी बोलणे. 





दृष्टांत जणू काय स्वप्नच. ज्याचा उपयोग देव लोकांशी 
०१ 
बोलण्यासाठी करतो. 


म्हणतो. 
'त्याला मरणाच्या जागेत राह दिले नाही 
त्याचा देह कबरेमध्ये कुजला नाही 








मरणाची जागा शब्दश: मृत्युलोक, नरक. 
संदेष्टा देवाच्या वतीने बोलणारी व्यक्ति. 


प्रेषितांची कृत्यें 2:32-3:6 


152 





दावीद ख्रिस्ताच्या मरणातन पुन्हा उठविण्याविषयी 


विश्‍वासणाऱ्यांच्या बंधुवर्गामध्ये तीन हजार लोकांची 





म्हणत होता. म्हणून येशूला देवाने मरणातून 





भर पडली. “सर्व विश्‍्वासणारे एकत्र भेटत असत. 





उठविले, दाविदाला नाही! आम्ही सर्व ह्या गोष्टीचे 


ते त्यांचा वेळ प्रेषितांची शिकवण शिकण्यात घालवीत. 





साक्षीदार आहोत. आम्ही त्याला पाहिले! येशूला 

स्वर्गात उचलून घेण्यात आले. आता येशू देवाच्या 

उजवीकडे देवाबरोबर आहे. देवाने येशूला आता 

पवित्र आत्मा दिलेला आहे. हाच पवित्र आत्मा देण्याचे 
कळप > लि होते ळे 

वचन देवाने दिले होते. म्हणून आता येशू तो आत्मा 














विश्‍वासणारे एकमेकांशी सहभागिता करीत. ते एकत्र 
खात आणि एकत्र प्रार्थना करीत. 


बिश्‍वासणाऱ्यांचा सहभाग 
प्रेषित अनेक सामर्थ्यशाली आणि अद्‌भुत गोष्टी 





ओतीत आहे. हेच तुम्ही पाहत आहात ब ऐकत 
आहात! 


करीत; आणि प्रत्येक व्यक्तीला देवाविषयी आदर 
वाटू लागला. “*सर्व विश्‍्वासणारे एकत्र राहत. प्रत्येक 





3३4दावीद ६ > 
दाबीद वर स्वर्गात उचलला गेला नाही, तर 
येशूला बर स्वर्गात उचलून घेण्यात आले. दाबीद 
स्वत: म्हणाला, 





'प्रभनु (देव) माझ्या प्रभुला म्हणाला: मी तुझे 
वैरी 

3 तुझ्या सामर्थ्याखाली घालीपर्यंत* माझ्या 
उजवीकडे ति 1. न्य. 
उजवीकडे बेस. स्तोत्र. 170:1 








'म्हणन, सर्व यहदी लोकांना खरोखर हे समजले 


गोष्ट ते आपापसात वाटत असत. “**विश्‍वबासणाऱ्यांनी 
आपल्या मालकीच्या जमिनी व वस्त विकल्या. नंतर 
त्यांनी पैसे विभागून ज्यांना आवश्यकता होती अशा 
लोकांना दिले. “सर्व विश्‍्वासणारे मंदिरामध्ये दररोज 
एकत्र जमत. त्या सर्वांचा उद्देश सारखाच होता. ते 
त्यांच्या घरामध्ये एकत्र खात. आपले अन्न इतरांना 
वाटण्यात त्यांना फार आनंद होत असे आणि आनंदी 
मनाने ते खात असत. “'विश्‍वासणारे देवाची स्तुति 
करीत. आणि सर्व लोकांना ते आवडत असत. आणि 
अधिकाधिक लोक तारले जात होते. व 

















पाहिजे की देवाने येशला प्रभु ब ख्रिस्त* असे केलेले 


विश्‍वासणाऱ्ययांच्या गटामध्ये प्रभु रोज अनेक लोकांची 





आहे. तुम्ही वधस्तंभावर खिळून मारलेला हाच तो 
मनुष्य!” 
अ्जेव्हा लोकांनी 5. विळा. ळा व स रे 
जेव्हा लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांना फार 
फार दःख झाले. त्यांनी पेत्रालळा ब इतर प्रेषितांना 
विचारले, “आम्ही काय करावे?” 





भर घालीत असे. 


पेत्र एका लंगड्या मनुष्याला बरे करतो 
3 एके दिवशी पेत्र ब योहान मंदिराकडे जात होते. 
त्यावेळी दुपारचे तीन वाजले होते. मंदिरातील 








अ्पेत्र त्यांना म्हणाला, “तुमची हृदये ब जीविते 


प्रार्थनेची ती नेहमीची वेळ होती. “जेव्हा ते मंदिरात 





बदला आणि येशू ख्िस्ताच्या नावात तुम्ही प्रत्येकाने 


जाऊ लागले, तेव्हा त्या ठिकाणी एक मनुष्य होता. 





बाप्तिस्मा घ्यावा. मग देव तुमच्या पापांची क्षमा करील 


हा मनुष्य जन्मापासूनचा लंगडा होता. त्याला चालता 





आणि तुम्हांला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. 


येत नव्हते. म्हणून काहीं मित्र त्याला उचलून घेऊन 





3हे अभिवचन तुम्हांसाठी आहे. हे तुमच्या मुलांना 
आणि जे लोक खूप दूर आहेत त्यांनासुद्धा आहे. प्रभु 





आले. दररोज त्याचे मित्र त्याला मंदिराकडे आणीत 
असत. ते त्या लंगड्या माणसाला मंदिराच्या एका 





ण ज्यांना नि र क्ल 
आपला देव, ज्यांना स्वत:कडे बोलावितो अशा प्रत्येक 
व्यक्तीला ते दिलेले आहे.” 





दरवाजाजवळ ठेवीत असत. या दरवाजाचे नाव सुंदर 
दरवाजा असे होते. तेथे तो मनुष्य मंदिरात येणाऱ्या 








*१पेत्राने दुसऱ्या पुष्कळ शब्दांत त्यांना सावधान 





लोकांकडे भीक मागत असे. 3त्या दिवशी त्या लंगड्या 





अ, पडी स केली 13 
केले; त्याने त्यांना विनवणी , “ह्या युगाच्या 
दुष्टाई पासून स्वत:चा बचाव करा!” “मग ज्यांनी 





मनुष्याने पेत्र ब योहानाला मंदिरात जाताना पाहिले. 
> त्यांच्याकडे पब क. मागितले भ्पेत्र यांनी 
त्याने त्यांच्याकडे पैसे मागितले . *पेत्र ब योहान यांनी 





पेत्राने सांगितलेल्या गोष्टींचा स्वीकार केला, त्यांचा 
बाप्तिस्मा करण्याता आला. त्या दिवशी 








सामर्थ्याखाली घालीपर्यंत शब्दश: मी तुझ्या शत्रूचे तुझ्या 
'पायांखाली आसन करीपर्यंत. 


ख्रिस्त अभिषिक्त (मशीहा) देवाचा निवडलेला. 


त्या माणसाकडे पाहिले व म्हटले, “आमच्याकडे 
पाहा!” |त्या मनुष्याने त्यांच्याकडे पाहिले; त्याला 
यता क दळ देतील परंत र स म्हणाला 
वाटले ते त्याला काही पेसे देतील. “परंतु पेत्र म्हणाला, 
“माझ्याकडे सोने किंबा चांदी काही नाही, परंतु 
माझ्याकडे दुसरे काही तरी आहे, ते मी तुला देतो: 
नासरेथच्या येशू ख्रिस्ताच्या नावाने ऊठ आणि चालू 




















153 


लाग!” "मग पेत्राने त्या माणसाचा उजवा हात धरला 


प्रेषितांची कृत्यें 3:7-4:3 


अजाणता व्र 94 समजत च, 
अजाणता केले. (तुम्हांला समजत नव्हते, तुम्ही वकाय 








ब त्याला उठविले. आणि ताबडतोब त्या मनुष्याच्या 
पायात व घोट्यात शक्ति आली. *तो माणूस उडी 


करीत आहात. तुमच्या नेत्यांनासुद्धा हे समजले नाही.) 
॥&देवाने नने सांगितले व ७... : भा 
देवाने सांगितले या गोष्टी घडतील. देवाने 








मारून उभा राहिला ब चालू लागला. तो चालत, 
बागडत, आणि देबाचे गुणगान करीत त्यांच्याबरोबर 





भविष्यवाद्यांकरवी हे सांगितले की, त्याचा ख्रिस्त 
दु:खसहन करील व मरेल. मी तुम्हांला सांगितलेले 








मंदिरात गेला. *7१सर्व लोकांनी त्याला ओळखले. 
मंदिराच्या सुंदर नावाच्या दरवाजापाशी भीक मागत 





आहे की, देवाने हे कसे घडवून आणले. "म्हणून 
तुम्ही तुमची हृदये ब जीबने बदलली ली पाहिजेत! देबाकडे 











कळ त्यांनी ओळखले 
बसत असे तो हाच म्हणून त्यांनी त्याला ओळखले. 
आता त्यांनी त्याच माणसाला चालताना व देवाची 





परत या आणि तो तुमच्या पापांची क्षमा करील. 
2१मग प्रभु (देव) तुम्हांला आध्यात्मिक विश्रांतीसाठी 








स्तुति करताना पाहिले. लोक आश्‍चर्यचकित झाले. 
हे कसे घडले हे त्यांना समजत नव्हते. 





पेत्र लोकांच्या पुढे भाषण करतो 

1ःतो लंगडा मनुष्य पेत्र ब योहान यांना बिलगून 
उभा होता. सर्ब लोक आश्‍चर्यचकित झाले होते 
कारण तो मनुष्य बरा झाला होता. ते पेत्र ब योहान 
उभे असलेल्या शलमोनाच्या ह्वारमंडपाकडे * धावत 
येऊ लागले. जेव्हा पेत्राने हे पाहिले, तो लोकांना 
म्हणाला, “माझ्या यहदी बंधंनो, ह्यामुळे तुम्हांला 
आश्‍चर्य का वाटत आहे? तुम्ही आमच्याकडे असे 
'पाहात आहात की जणू काय आमच्या सामर्थ्यानेच 
हा मनुष्य चालू लागला आहे. तुम्हांला असे वाटते 
काकी, आमच्या चांगुलपणामुळे असे घडल? "नाही! 
देवाने हे के! तो अब्राहामाचा देव आहे, इसहाकाचा 
देव आहे आणि तो याकोबाचा देव आहे. आमच्या 
पूर्वजांचा तो देव आहे. त्याचा खास सेवक येशू याला 
त्याने गौरव दिलेला. परंतु तुम्ही येशूला मारण्यासाठी 
दिले. पिलाताने येशूला मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, 















































परंतु तुम्ही पिलाताला सांगितले की, तुम्हांला येशू 





नको. '*येशू शुद्ध आणि चांगला (निष्पाप) होता. 
परंतु तुम्ही म्हणाला तुम्हाला तो नको. तुम्ही पिलाताला 
सांगितले की येशूऐबजी आम्हांला एक खुनी दे. “आणि 
म्हणून जो जीवन देतो त्याला तुम्ही मारल! परंतु 
देवाने त्याला मरणातून उठविले. आम्ही त्याचे साक्षी 
आहो. आम्ही आमच्या डोळ्व्यांनी ते पाहिले. '*येशूच्या 
सामर्थ्यानेच हा लंगडा बरा झाला. आम्ही येशूच्या 
सामर्थ्यावर विश्‍वास ठेवला म्हणून हे घडले. तुम्ही 
या मनुष्याला पाह शकता. आणि तुम्ही त्याला 
ओळखता. येशूबरील विश्‍वासाने तो पूर्णपणे बरा 
झाला. तुम्ही हे घडलेले पाहिले! 
77“माझ्या बंधूनो, तुम्ही येशूला जे 









































केले ते तुम्ही 








'शलमोनाचा द्वारमंडप मंदिराचा पूर्वेकडील भाग, तो छपराने 
आच्छादित होता. 


वेळ देईल. तो तुम्हाला येशू देईल, ज्याला त्याने 
ख्रिस्त म्हणून निवडले. परंतु देवाने त्याच्या पवित्र 
भविष्यवाद्यांच्या तोंडून ज्या गोष्टी आरं भापासूनच 
सांगितल्या त्या घडून येईपर्यंत त्याला स्वर्गातच राहिले 
पाहिजे. “मोशे म्हणाला, 'प्रभु तुमचा देव तुम्हांला 
संदेष्टा देईल. तो संदेष्टा तुमच्या स्वत:च्या (यहूदी 
लोकांच्या) मधूनच देईल.* तो माझ्यासारखा 
भविष्यवादी असेल. तो जे तुम्हांला सांगेल ते सारे 
तुम्ही पाळा. जो कोणी संदेष्ट्याची (भविष्यवादी) 
आज्ञा पाळणार नाही, त्याचे आपल्या बांधवांमधून 
मुळासकट उच्चाटन होईल.' “शमुवेल व इतर संदेष्टे 
(भविष्यबादी) जे शमुवेलानंतर झाले, जे देवासाठी 
बोलले, ते या आताच्या काळाविषयी बोलले. “सिंदेष्टे 
ज्या गोष्टींविषयी बोलले, त्या गोष्टी तुम्हांला मिळाल्या 
आहेत. देवाने तुमच्या बाडवडिलांशी (पूर्वजांशी) जो 
करार केला तो तुम्हांला मिळाला आहे. देवाने तुमचा 
पिता अब्राहाम याला म्हटले, 'तुझ्या कुटुंबामुळे 
पृथ्वीवरील राष्ट्रे आशीर्बादित होतील.* देवाने 
आपला खास सेवक येशू याला प्रथम तुमच्याकडे 















































* पाठविले. तुमच्या बाईट मार्गापासून तुम्हांला परावृत्त 





१ वडी आशीर्वाद कक आसि 
करण्याकडून.' तुम्हांला आशीर्वाद देण्यासाठी देवाने 
येशूला पाठविले.” 


पेत्र व योहान यहूदी धर्मसभेपुढे 
पेत्र ब योहान लोकांशी बोलत असताना, काही 
लोक त्यांच्याकडे आले. त्यातील काही यहदी 
याजक, मंदिराचे रक्षण करणाऱ्या शिपायांचा कप्तान 
व काही सदूकी लोक होते. “ते चिडले होते. कारण 
दोन प्रेषित लोकांना शिकवीत होते. पेत्र ब योहान 
लोकांना शिकवीत होते की, येशूच्या सामर्थ्याने 
मेलेली माणसे पुन्हा उठतील. 'यहूदी पुढाऱ्यांनी व 




















प्रभु तुमचा ... देईल अनुवाद 18:15,19 
तुझ्या ... होतील उत्पत्ति 22:18, 26:24 


प्रेषितांची कृत्यें 4:4-26 


154 





नियमडास्त्र शिक्षकांनी पेत्र ब योहानाला धरले व 





मग त्यांना उमगले की, पेत्र ब योहान येशूबरोबर 





तुरुंगात टाकले. अगोदरच रात्र झाली होती, म्हणून 
त्यांनी पेत्र व योहान यांना दुसऱ्या दिवसापर्यंत तुरुंगात 





होते. !*त्यांनी पाहिले की, तो लंगडा मनुष्य तेथे दोन 
प्रेषितांसह उभा आहे. त्यांनी पाहिले की, तो मनुष्य 








आ. परंत र यांचा न वाम 
'ठवल. तुपंत्रव योहान यांचा संदेश एकणाऱ्या 


बरा झालेला आहे. म्हणून ते प्रेषितांविरूद्ध काही 





पुष्कळ लोकांनी, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर 
विश्‍वास ठेवला. विश्‍वासणाऱ्यांच्या गटामध्ये सुमारे 
पाच हजार लोक होते 


बोल शकत नव्हते. !४*यहदी पुढारी त्यांना म्हणाले 
'की, त्यांनी सभा सोडन जावे. मग पुढारी काय करायला 
हवे याविषयी एकमेकांमध्ये विचारविनिमय करू 








$द्‌्सऱ्या दिवशी यहदी लोकांचे पुढारी, बडीलजन 
वब नियमशास्त्र शिकविणारे शिक्षक यरुशलेममध्ये 


लागले. !6ते म्हणाल, “या मनुष्यांचे आपण काय 
व्य यरुशलेमम' क कळ क जाणते व्य 
करावे? यरुश धील प्रत्येक व्यक्ति हे जाणते 








एकत्र जमले. “हन्ना (प्रमुख याजक), केफा, योहान 
आणि अलेव्सांद्र हे तेथे होते. तसेच प्रमुख याजकाच्या 
घरातील प्रत्येक जण हजर होता. "त्यांनी पेत्र ब 
योहान यांना सर्वासमोर उभे राहण्यास सांगितले. यहदी 
पुढाऱ्यांनी पुष्कळ वेळा त्यांना विचारले, “या लंगड्या 
माणसाला तुम्ही कसे बरे केल? कोणत्या शक्तीचा 
उपयोग तुम्ही केला? कोणाच्या अधिकाराने हे तुम्ही 
केल?” 











की, त्यांनी एक महान चमत्कार केला आहे. हे 
स्पष्ट आहे. आपण असे म्हणू शकत नाही की ते 
खरे नाही. !शपरंतु आपण त्यांना त्या माणसाविषयी 
(येशूविषयी) सांगण्यास (प्रतिबंध करू) घाबरून सोडू. 
मग ही समस्या लोकांमध्ये पसरणार नाही.” 








1९मग यहदी पुढाऱ्यांनी पेत्र ब योहान यांना परत 
आत बोलाविले. त्यांनी प्रेषितांना सांगितले की, येशूच्या 








मग पेत्र पवित्र आत्म्याने भरला गेला. तो त्यांना 


नावाने काही करू नका व शिकवू नका. "पण पेत्र 





म्हणाला, “अहो पुढाऱ्यांनो आणि वडील धारी 





व योहान यांनी त्यांना उत्तर दिले, “तुम्हांला कोणते 





लोकांनो; *या लंगड्या माणसाच्या बाबतीत जी चांगली 


बरोबर वाटते? देव काय इच्छितो? आम्ही तुमची 





गोष्ट झाली त्याबद्दल तुम्ही आम्हांला प्रश्‍न विचारीत 





'की देवाची आज्ञा पाळायची? **आम्ही शांत बसूशकत 





आहात काय? तुम्ही आम्हांला विचारीत आहात का 
'की याला कोणी बरे केल? !१तुम्ही सर्वांनी आणि 





नाही. आम्ही ज्या गोष्टी पाहिल्या आणि ऐकल्या त्या 
आम्हांला सांगितल्याच पाहिजेत.” 21-(/प्रेषितांना शिक्षा 











यहदी लोकांनी समजन घ्यावे अशी आमची इच्छा 





र क कर जे 
करण्याचा माग त्याना सापडना; कारण ज॑ काही 











आहे, ती ही को, नासरेथच्या येशू र्त्रिस्ताच्या सामर्थ्याने 
हा मनुष्य बरा झाला! तुम्ही येशूला वधस्तंभावर 





घडले होते त्याविषयी लोक देवाची स्तुति करीत 
होते. (हा चमत्कार देवाकडून घडला होता. शिवाय 








खिळले. देवाने त्याला मरणातून उठविले. हा मनुष्य 





जो बरा झाला होता, तो चाळीस वर्षाहन अधिक 





लंगडा होता, पण आता तो चांगला झाला आहे 





वयाचा होता.) म्हणन यहदी पुढाऱ्यांनी प्रेषितांना पुन्हा 





आणि येशच्या सामर्थ्यामुळे तुमच्यासमोर उभा राह 
शकत आह! 





11'तुम्ही बांधणारांनी जो दगड नापसंत केला, 
जो पुढे कोनशिल झाला तोच हा येशू 
होय.' स्तोत्र. 178:22 


ताकीद दिली व त्यांना सोडन दिले 


पेत्र ब योहान विश्‍बासणाऱ्यांकडे परततात 
>अपेत्र ब योहान यांची सुटका झाल्यावर ते त्यांच्या 
स्वत:च्या बंधुवर्गाकडे परत गेले. त्यांनी प्रमुख याजक 
व प्रमुख वडील यहदी पुढारी जे बोलले ते सर्व त्यांनी 
बंधुवर्गास सांगितल. जेव्हा विश्‍्वासणाऱ्यांनी हे 














प्येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना तारू शकेल. 
त्याचे नाव हेच सामर्थ्य फक्त जगामध्ये आहे जे 
लोकांना तारण्यासाठी दिले आहे. आमचे तारण 
येशद्वारे झालेच पाहिजे!” 








ऐकले, तेव्हा त्या सर्वांनी एक मनाने देवाला प्रार्थना 
केली. ते म्हणाले, “सर्वसमर्थ प्रभु, तूच आकाश, 
जमीन, समुद्र ब जगातील सर्वांचा निर्माणकर्ता आहेस. 
>5आमचा पिता दावीद हा तुझा सेवक होता. पवित्र 








1अ्यहदी लोकांना समजले की, पेत्र ब योहान यांचे 
खास प्रशिक्षण किंबा शिक्षण झालेले नाही. पण 
पुढाऱ्यांनी हे सुद्धा पाहिले को, पेत्र ब योहान बोलायला 
घाबरत नव्हते. म्हणून पुढारी आश्‍चर्यचकित झाले. 





ळी कज बकरी लिहिले 

आत्म्याच्या सहाय्याने त्याने हे शब्द लिहिले: 
राष्टे का ओरडत आहेत? लोक 
(देवाविरुद्ध) का व्यर्थ कट रचित आहेत? 
26 राजे सज्ज क 
या भूतलावरील राजे लढाईसाठी सज्ज झाले 








155 


आणि प्रभु परमेश्वर ब त्याचा ख्रिस्त 
यांच्याविरुद्ध एकवट झाले आहेत.' 
स्तोत्र. 2:7-2 





/य्या गोष्टी खरोखर घडल्या, जेव्हा हेरोद,* पंत 
पिलात, यहदीतर राष्ट्रे व यहदी लोक हे सर्ब जण 
येशविरुद्ध 'एकत्र आले.' “त्यांनी तुझी योजना 
प्रत्यक्षात आणली. हे सर्व तुझ्या सामर्थ्याने व तुझ्या 
इच्छेने घडल. आणि आता प्रभु, ते काय म्हणत 
आहेत ते ऐक. ते आम्हांला भेडसावण्याचा प्रयत्न 
करीत आहेत! प्रभु, आम्ही तुझे सेवक आहोत. 
तुला आम्ही जे बोलावे असे वाटते ते न भीता 
बोलण्यासाठी आम्हांला मदत कर. "तुझे सामर्थ्य 
दाखवून आम्ही धीट बनण्यासाठी आम्हांला मदत 
कर; आजारी लोकांना बरे कर, पुरावे दे आणि 
चमत्कार कर, जे येशू जो तुझा पवित्र सेवक याच्या 
सामर्थ्याने घडतील.” 

अविश्‍वासणाऱ्यांनी प्रार्थना केल्यावर, ज्या 
ठिकाणी ते एकत्र जमले होते ती जागा हादरली, ते 
सर्व पनित्र आत्म्याने भरले गेले. ब ते न भीता 
देवाचा संदेश सांगत गेले. 





























बिश्‍वासणाऱ्यांचा सहभाग 

3विश्वासणाऱ्यांचा हा परिवार एक मनाने व 
ऐक्याने राहत असे. ते एकचित्त होते. परिवारामधील 
'कोणीही आपल्या मालमत्तेवर स्वतंत्र अधिकार सांगत 
नसे. उलट प्रत्येक गोष्ट ते वाटून घेत. "मोठ्या 
सामर्थ्याने प्रेषित लोकांना प्रभु येशू मेलेल्यांतून उठला 
याविषयी साक्ष देत. आणि त्या विश्‍वासणाऱ्यांवर 
देवाचा मोठा आशीर्वाद होता. *त्यांना आवश्यकता 
भासे ते सर्व त्यांना मिळत असे. प्रत्येक जण ज्याची 
स्वत:ची शेत (जमीन) होती किंवा घर होती, त्यांनी 
ते पैशासाठी विकले ब विकून आलेले पेसे त्यांनी 
प्रेषितांच्या हजाली केले. आणि प्रत्येक व्यक्तीला 
त्याच्या गरजेनुसार पुरवठा केला जात असे. 


























3५एका विश्‍वासणाऱ्याचे नाव होते योसेफ. प्रेषित 
त्याला बर्णबा म्हणत. (याचा अर्थ, “जो इतरांना मदत 
करतो तो मनुष्य.”) तो लेवी वंशातला होता. आणि 

















हेरोद हा हेरोद द ग्रेटचा मुलगा. त्याचे नाव अन्टीपस. हा 
गालीली व पेरीया प्रांताचा रोमी सत्तेच्या वतीने शासन चालवणारा 
राजा होता. 





प्रेषितांची कृत्यें 4:27-5:11 


"३ जन्मलेला क अप्योसेफाचे न. "३ स्ब्च स्ट 
कुप्र बेटाबर जन्मलेला होता. /'योसेफाचे स्वच:चे 
र होते ळर वळ विकले 9" अ प्रेषितांकडे ळी 
शेत होते, ते त्याने विकले व पेसे त्याने प्रेषितांकडे 


दिले. 
5 हनन्या नावाचा एक मनुष्य होता त्याच्या पत्नीचे 
नाव सप्पीरा होते. हनन्याने त्याच्याकडे जी काही 
जमीन होती ती विकली. “परंतु विकून आलेल्या 
'पैशातन त्याने थोडेच पेसे प्रेषितांच्या हातात दिले 
त्याने त्यातील काही पेसे गुपचृप काढन स्वत:साठी 
ठेवले होते. त्याच्या पत्नीला हे माहीत होते. तिने या 
गोष्टीला संमति दिली होती. "पेत्र म्हणाला, “हनन्या, 
तू तुझ्या अंत:करणावर सैतानाला का अधिकार 
चालवू देतोस? तू खोटे बोललास व पवित्र आत्म्याला 
'फसविण्याचा प्रयत्न केलास. त जमीन विकलीस 
'पण त्यातील काही पेसे स्वत:साठी का ठेवलेस? *ती 
जमीन बिकण्यापूर्वी तुझी होती. आणि विकल्यानंतर 
सुद्धा ते पैसे तुला जसे पाहिजे तसे खर्च करता आले 
असते. अशी बाईट गोष्ट करावी असा विचार तू का 
केलास? तू मनुष्यांशी नाही, तर देवाशी खोटे 
बोललास!” जेव्हा हनन्याने हे ऐकले तेव्हा तो 
खाली पडला आणि मरण पावला. काही तरुण 
लोकांनी त्याचे शरीर गुंडाळले व बाहेर नेऊन पुरले. 
ज्या प्रत्येक मनुष्याने हे ऐकल, तो अति भयभीत 
झाला. 
ग्सुमारे तीन तासांनंतर त्याची पत्नी आत आली. 
सप्पीरा तिच्या नवऱ्याच्या बाबतीत जे झाले ते काहीच 
माहीत नव्हते. 
श्येत्र तिला म्हणाला, “मला सांग, तुमच्या शेतासाठी 
तुम्हांला किती पैसे मिळा0, (अमुक) इतक्याच 
पैशांना मिळाले काय?” सप्पीरास उत्तर दिले, “होय, 
आम्हाला शेत विकून तेवढेच पैसे मिळाले .” 
श्पेत्र म्हणाला, “दे 





'हनन्या आणि सप्पीरा 





















































देवाच्या आत्म्याची परीक्षा 
पाहण्याचे त्‌ ब तुझ्यानवऱ्याने का ठरविले? ऐक! 
त्या पावलांचा आवाज ऐकतेस का? ज्या माणसांनी 
तुझ्या नवऱ्याला पुरले ते दाराजबळच आहेत! (तुझ्या 
नवऱ्याला जसे नेले) तसेच ते तुलाही नेतील.” १त्याच 
क्षणी सप्पीर त्याच्या पायाजबळ खाली पडली आणि 
मेली. तरुण माणसे आली, त्यांनी पाहिले की, ती 
मेलेली आहे. त्या माणसांनी तिला बाहेर नेले आणि 
तिच्या नबऱ्याजवळ पुरले. सर्व विश्‍वासणारे आणि 
इतर दुसरे लोक ज्यांनी याविषयी ऐकले ते अतिशय 
भयभीत झाले. 









































प्रेषितांची कृत्यें 5:12-37 


देवाचे पुरावे 
एशप्रेषितांनी पुष्कळसे चमत्कार व सामर्थ्यशाली 





156 





लोकांना तुम्ही तुरुगात टाकले ते तर मंदिरात उभे 
राहन लोकांना शिक्षण देत आहेत!” तेव्हा कप्तान 





गोष्टी केल्या. सर्व लोकांनी या गोष्टी पाहिल्या. आणि 
ते सर्व एकचित्ताने शलमोनाच्या ह्ारमंडपात जमत 








ब त्याचे लोक बाहेर गेले व प्रेषितांना पुन्हा घेऊन 
आले. त्यावेळी त्यांनी बळाचा वापर केला नाही, 








असत. !3आणि इतर लोकांतील कोणी त्यांच्याजबळ 





कारण त्यांना लोकांचे भय वाटले ब असे वाटले 





उभे राहण्याचे धैर्य करीत नसत. परंतु सर्व प्रेषितांची 


'की लोक कदाचित त्यांना दगडमार करतील. 





स्तुति करीत; !*आणि किती तरी लोक पुढे येऊन 
प्रभ जल ठेवीत रीतीने खरेच 
भु येशूबर विश्‍वास . अशा रीतीने बरेच पुरुष 


27 प्त्यांनी प्रेषितांना ० क आ च नच 
त्यांनी प्रेषितांना आणून सभेपुढे उभे केले. प्रमुख 
याजकाने प्रेषितांना प्रश्‍न विचारले. तो म्हणाला, 








वब स्त्रिया येऊन त्यांना मिळाल्या. !'त्यामुळे पेत्र रस्त्याने 
जाऊ लागला म्हणजे त्याची सावली रोगी ब आजारी 





“आम्ही तुम्हांला (येशू) या मनुष्याच्या नावाने शिक्षण 
देऊ नका म्हणून ताकीद दिली होती. आणि तरीही 











लोकांच्यावर पडावी यासाठी लोक त्यांना वाटेवर 
खाट अगर अंथरुणावर ठेवीत असत. !*लोक 
यरुशलेम सभोवतालच्या गावांगावातून येऊ लागले. 
आणि त्यांचे आजारी व भूतबाधा झालेले लोक यांना 
क. कर 9 > केली 

ते आणू लागले. तेव्हा ही सर्व माणसे बरी केली 
गेली 

गेली. 





यहूदी प्रेषितांना मना करण्याचा प्रयत्न करतात 
7एप्रमुख याजक आणि त्याचे सर्व मित्र (सदकी 


तुम्ही तुमच्या शिकवणुकीचा प्रसार सर्व यरुशलेमभर 
केलात. आणि या मनुष्याच्या (येशूच्या) मरणाचा 
दोष आमच्यावर ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करीत 
आहात.” 

2श्पेत्र ब इतर प्रेषितांनी उत्तर दिले, “आम्हांला 
देवाची आज्ञा पाळलीच पाहिजे, तुमची नाही! **तुम्ही 
येशूला मारले. तुम्ही त्याला वधस्तंभावर खिळले. 
परंतु त्याच देवाने, जो आमच्या वाडवडिलांचा 
(पूर्वजांचा) देव होता, त्याने येशूला मरणातून उठविले! 
































नावाचा एक गट) याना फार हेवा वाटू लागला. 


आद्वेवाने त्याला उठविले ब आपल्या उजवीकडे 





त्यांनी प्रेषितांना धरले आणि तुरुंगात टाकले. !*"पण 
रात्रीच्या वेळी देवाच्या दताने तुरूंगाचा दरवाजा 





बसविले. देवाने येशला राजपुत्र व उद्धारकर्ता म्हणन 
उजबीकडे बसविले. देवाने हे यासाठी केले की 








उघडला. देवदताने प्रेषितांना बाहेर आणले आणि 


म्हणाला, *“जा आणि मंदिरात उभे राहा. येशू 


यहूदी लोकांनी त्यांची हृदये ब जीविते बदलावीत. 
ह्या गोष्टी घडताना आम्ही पाहिल्या. पवित्र 








खिस्तामधील जे नबीन जीवन आहे त्याविषयी 


आत्मासुद्धा हे खरे आहे हे दर्शवितो. जे लोक देवाची 





लोकांना सांगा.” “जेव्हा प्रेषितांनी हे ऐकले, त्यांनी 
ती आज्ञा पाळली आणि मंदिरात गेल. ती पहाटेची 
वेळ होती. आणि तेथे लोकांना शिक्षण देऊ लागले. 
प्रमुख याजक व त्याचे मित्र सभास्थानात आले 
त्यांनी यहदी पुढाऱ्यांची सभा आणि सर्व बडीलजन 








(? > दिलेला 
आज्ञा पाळतात त्या सर्वाना त्याने पकित्र आत्मा दिलेला 
आहे क ११ 
33जेव्हा यहदी पुढाऱ्यांनी हे 

जेव्हा यहूदी सभेच्या पुढा यांनी हे शब्द ऐकले 
तेव्हा ते खप रागावले. त्यांनी प्रेषितांना जिवे 
मारण्यासंबंधी विचार सुरू केला. **सभेमध्ये 














जे यहदी लोकांचे नेते होते यांची एकत्र सभा बोलाविली. 


गमलीएल नावाचा एक परूशी उभा राहिला. 





मग प्रेषितांना तेथे घेऊन येण्यासाठी काही जणांना 


नियमशास्त्राचा तो शिक्षक होता. आणि सर्व लोक 





तुरुंगात पाठविले. “जेव्हा शिपाई तुरुंगामध्ये त्यांना 





त्याला मान देत असत. त्याने लोकांना सांगितले की, 





'पाहाबयास गेले, तेव्हा त्यांना आतमध्ये प्रेषित आढळले 





'काही वेळासाठी प्रेषितांना बाहेर पाठवा. नंतर तो 





नाहीत. म्हणन त्यांनी परत जाऊन यहदी पुढाऱ्यांना 
त्याविषयी सांगितले. शिपाई म्हणाले, “तुरुंगाची दारे 





त्यांना म्हणाला, “इस्राएलच्या लोकांनो, या लोकांना 
जे विचार 
जे काही करण्याचा विचार तुम्ही करीत आहात 








बंद केलेली व त्यांस कुलुप लावलेले होते. तसेच 


त्याबद्दल सावधगिरी बाळगा. *काही काळापूर्वी 





'पहारेकरीही दारावर पहारा देत आहेत. परंतु आम्ही 


थुदासचा जन्म झाला. आपण कोणी थोर असल्याचा 





जेव्हा ० क र 
जेव्हा दार उघडले, तेव्हा आतमध्ये कोणीच आढळले 
नाही!” मंदिराच्या पहारेकऱ्यांच्या सरदाराने आणि 








दावा त्याने केला. सुमारे चारशे जण त्याला जाऊन 
मिळाल. पण त्याला ठार मारण्यात आले त्याचवेळी 








प्रमुख याजकाने हे शब्द ऐकले. ते गोंधळात पडले. 





त्याचे अनुयायीही पांगले. ते काहीच करू शकले 





व यानंतर काय होईल याबद्दल बुचकव्व्यात पडले. 


नाहीत. ४/नंतर, गालीलातन यहदा नावाचा माणस 








25नंतर कोणी एक आला आणि म्हणाला, “ज्या 





आला. ती वेळ जनगणनेची होती. त्यानेही काही 


157 





र क त्यालासन्धा कक्कर 
अनुयायाच नतृत्व कल. त्यालासुद्धा मारण्यात आल. 


प्रेषितांची कृत्यें 5:38-6:15 


मनुष्य, फिलिप्प),* प्रखर, नीकनोर, तिम्मोन 





क. धा 3 द 2 डळ ञउः 
व त्याचे सर्व अनुयायी पांगले व पळून गेले. *म्हणून 
आता मी तुम्हांला सांगतो: या लोकांपासून दूर राहा. 


पार्मिना आणि निकलाव (अंतुख्ियाकर जो यहदी 
झाला होता). “नंतर त्यांनी या सात जणांना प्रेषितासमोर 





त्यांना एकटे सोडा. जर त्यांच्या योजना मनुष्यांच्या 
असतील तर ते अपयशी ठरतील. पण जर हे 
देवापासून असतील तर तुम्ही त्यांना रोखू शकणार 
नाही. उलट तुम्ही देवाविरुद्ध लढत आहात असे 


होईल!" 











यहदी लोकांनी गमलीएलचा सल्ला मानला 
4१त्यांनी प्रेषितांना पुन्हा बोलाविले. त्यांना फटके 
मारले. आणि येशूच्या नावाने पुन्हा त्यांनी काही 
बोलू नये असा आदेश दिला. आणि त्यांनी प्रेषितांना 

















उभे केले. प्रेषितांनी त्यांच्यावर हात ठेवले व प्रार्थना 
केली म्देबाचे च्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत :_ जात 

, र्देवाचे बचन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जात 
होते. यरुशलेममधील अनुयायांचा गट मोठा होत 
होता. एवढेच नव्हे तर एका मोठ्या यहदी याजकवर्गाने 
विश्‍वास ठेवला व आज्ञा पाळल्या 














स्तेफनाविरुद्ध यहूदी लोक 
श्स्तेफन (सात लोकांपैकी एक) यास मोठा 
आशीर्वाद मिळाला. देवाने त्याला लोकांसमोर अद्भूत 





सोडून दिले. “प्रेषित सभा सोडून गेले. येशूच्या 


चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य दिले होते. *परंतु काही 








'नाबासाठी आपण निंदानालस्ती सहन करण्याच्या 
योग्यतेचे ठरलो यामुळे ते आनंदी झाले. “*आणि 





यहदी आले आणि त्यांनी स्तेफनाबरोबर वाद घातला 
हे यहदी सभास्थानातन* आले होते. त्याल 








नंतर प्रेषितांनी लोकांना शिकविण्याचे सोडले नाही. 
प्रेषित लोकांना सातत्याने शुभवार्ता सांगत राहिले. 
येशू हा प्रभु आहे, हे ते दररोज मंदिरात व लोकांच्या 
घरांमध्ये सांगत असत. 








बिशेष कामासाठी सात जणांची निवड केली जाते 
अधिकाधिक लोक येशचे अनुयायी होत होते 


'लिबतीनांसाठी सभास्थान असे म्हणत. (हे सभास्थान 
कुरेने, आणि अलेक्सांद्र येथील यहदी लोकांसाठी 
सुद्धा होते). किलीकिया ब आशियातील यहदीसुद्धा 
त्यांच्याबरोबर होते. ते सर्ब आले आणि स्तेफनाबरोबर 
बाद घाल लागले. "परंतु ज्या ज्ञानाने ब आत्म्याच्या 
प्रेरणेने स्तेफन बोलत होता त्यापुढे यहदी लोकांचा 
होश द 


टिकाव लागेना. !'तेव्हा त्यांनी काही लोकांना पैसे 
दिले ब असे बोलायला शिकविले कौ, “आम्ही 























'पण याचवेळी ग्रीक बोलणाऱ्या अनुयायांचा यहदी 


स्तेफनाला मोशे व देव यांच्यावरूध्द दुर्भाषण करताना 





अनुयायांशी बाद झाला. ते म्हणाले की, अनुयायांना 


म्हणजे बाईट गोष्टी बोलताना ऐकले .” “त्यामुळे 





मिळणारा जो रोजचा अन्नाचा वाटा असतो, तो त्यांच्या 


लोकसमुदाय, यहदी बडीलजन आणि परूशी लोक 





विधवांना मिळण्याविषयी दुल'क्ष होते. “बारा प्रेषितांनी 





भडकले. ते इतके चिडले की, त्यांनी येऊन स्तेफनाला 





सर्व अनुयायांना एकत्र बोलाविले. प्रेषित त्यांना 
म्हणा", “देवाचे बचन शिकविण्याचे आमचे काम 





धरले. आणि त्याला यहदी लोकांच्या (पुढाऱ्यांच्या) 
सभेत नेले. !3आणि त्यांनी तेथे खोटे साक्षीदार आणले 








थांबलेले आहे. हे चांगले नाही! लोकांना काही 


ते म्हणाले, “हा मनुष्य (स्तेफन) पवित्र मंदिराविषयी 





क आ क. र ळच > प 
खाण्यासाठी देणे यापेक्षा देवाचे बचन सातत्याने 


नेहमी बाईट बोलतो. आणि तो मोशेच्या 





शिकविणे हे आमच्यासाठी अधिक चांगले. *म्हणून 








नियमशास्त्राविषयी नेहमी बाईट बोलतो. !*आम्ही 





बंधूनो, तुमचे स्वत:चे सात लोक निवडा. लोकांनी 
* ल. चांगले अ. अ. क जा. नी पाहिजे क. त 
त्यांना हे चांगळे आहेत असे म्हटले पाहिजे. ते ज्ञानाने 





वच प्र ळी फस केप 
त्याला असे बोलताना ऐकले आहे की, नासरेथचा 
येशू ही जागा नष्ट करील आणि मोशेने घालून 


८०५ 











येक. (१ भरलेले >. शिळ प. न क 
ब आत्म्याने पूर्ण भरलेले असावेत. आणि त्यांना ही 
सेबा करण्यास आपण देऊ. “मग आपण आपला 


दिलेल्या चालीरीती बदलून टाकील.” '४धर्मसभेत 
बसलेल्या सर्व सभासदांनी स्तेफनाकडे न्याहाळून 








संपूर्ण वेळ प्रार्थना करण्यात व देवाचे बचन 
शिकविण्यात घालवू शकतो.” 








्बंधुवर्गातील सगव्व्यांना ही कल्पना आवडली. 
मग त्यांनी या सात जणांची निवड केली: स्तेफन 
(मोठा विश्‍वास ब पवित्र आत्म्याने पूर्ण भरलेला 








पाहिले. तेव्हा त्याचा चेहरा देवदूताच्या चेहऱ्यासारखा 
दिसत होता. 








'फिलिप्प प्रेषित फिलिप्प नव्हे. 


सभास्थान या ठिकाणी (इमारतीत) यहूदी लोक देवाचे बचन 
वाचण्यासाठी व अभ्यासण्यासाठी येत असत. 








प्रेषितांची कृत्यें 7:1-25 


स्तेफनाचे भाषण 

ग प्रमुख याजक स्तेफनाला म्हणाला, “हे सर्व खरे 
आहे काय?” स्तेफनाने उत्तर दिले, “माझ्या 
यहदी बडीलजनांनो आणि बंधंनो, माझे ऐका. आपला 
पिता (पूर्वज) अब्राहाम मेसोपोटेमिया येथे असताना 
आपल्या गौरवी देवाने त्याला दर्शन दिले. हे तो 
हारान येथे राहण्यापूर्वी घडले होते. “देव अब्राहामाला 
म्हणाला, 'तुझा देश व तुझे नातेवाईक सोड. आणि 
मी दाखवीन त्या देशात जा!'* “म्हणून अब्राहामाने 
आपले वतन खास्द्यांचा देश सोडला आणि तो हारान 
येथे राहू लागला. अब्राहामाच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर 
देवाने त्याला या ठिकाणी पाठविले, जेथे आता तुम्ही 
राहत आहात. परंतु देवाने अब्राहामाला या 
जमिनीतील काही दिले नाही. देवाने यातील एक 
पाऊल ठेवण्या इतकी सुध्दा जमीन त्याला दिली 
नाही. परंतु देवाने त्याला अभिवचन दिले को 
भविष्यात तो त्याला ही जमीन देईल. व त्याच्या 
मुलांनाही देईल. अब्राहामाला संतान होण्यापूर्वी हे 
घडले. “देब त्याला म्हणाला, 'तुझी संतती उपरी होईल 
ते दुसऱ्या देशात राहतील. तेथील लोक तुझ्यावंशजांना 
गुलाम बनवितील आणि त्यांना चारशे वर्षे बाईट 
रीतीने बागवतील. परंतु जो देश त्यांना गुलाम बनबील 
त्यांना मी शिक्षा देईन.'* देव असे सुद्धा म्हणाला, 
'त्या गोष्टी घडल्यानंतर, तुझे लोक त्या देशातून 
बाहेर येतील. मग तुझे लोक या ठिकाणी माझी 
उपासना करतील.'* *देवाने अब्राहामाशी करार 
केला, या कराराचे चिन्ह होते सुंता. आणि म्हणून 
जेव्हा अब्राहामाला मुलगा झाला, तेव्हा अब्राहामाने 
आपल्या मुलाची, तो आठ दिवसांचा असताना, सुंता 
केली. त्याच्या मुलाचे नाव इसहाक होते. 
इसहाकानेसुद्धा आपला मुलगा याकोब याची सुंता 
केली. व याकोबाने आपल्या मुलांची सुंता केली. हे 
पुत्र नंतर बारा (पूर्वज) बडील झाले. 
»“या वडिलांना (पूर्वजांना) योसेफाचा मत्सर 
वाटला. त्यांनी योसेफाला इजिप्तमध्ये एक गुलाम 
म्हणून विकले. परंतु योसेफाबरोबर देव होता 
1१्योसेफावर तेथे खूप संकटे आली पण देवाने त्याला 
सर्व संकटांतून सोडविले. देवाने योसेफाला ज्ञान व 
शहाणपण दिले. त्यामुळे इजिप्तचा राजा, फारो, याची 






















































































तुझा देश ... देशात जा उत्पत्ति 12:1 
तुझी संतती ... शिक्षा देईन उत्पत्ति 15:13-14 
या ठिकाणी ... उपासना करतील उत्पत्ति 15:14; निर्गम 3:12 


158 





मर्जी योसेफाला संपादन करता आली. फारोने 
योसेफाला इजिप्त देशावर व त्याच्या घरावर अधिपती 
म्हणून नेमले. ''मग सर्व इजिप्त ब कनान देशावर 
दुष्काळ पडला. आणि लोकांच्या दु:खाला अंत राहिला 
नाही. आमच्या पूर्वजांना अन्नधान्य मिळेनासे झाले. 
जेव्हा याकोबाने ऐकले की, इजिप्त देशामध्ये धान्य 
आहे, त्याने आपल्या पूर्वजांना तिथे पाठविले. ही 
पहिली वेळ होती. "ते दुसऱ्या वेळी आले तेव्हा 
योसेफाने आपली ओळख त्यांना करून दिली. आणि 
फारो राजाला योसेफाच्या कुटुंबाची माहिती झाली. 
/4मग योसेफाने काही लोकांना आपल्या वडिलांना, 
आणि त्याच्या कुटुंबातील पंच्याहत्तर लोकांना इजिप्त 
येथे. बोलावण्यासाठी पाठविले. '*मग याकोब इजिप्त 
देशात गेला आणि तो ब आपले पूर्वज तेथेच मरण 
पावले. '“नंतर त्यांचे मृतदेह शेखेमला नेण्यात आले 
व तेथेच त्यांना पुरण्यात आले. अब्राहामाने शेखेम 
येथे हामोराच्या पुत्रांना पुरेपूर मोबदला देऊन विकत 
घेतलेल्या कबरीत त्यांना पुरण्यात आले. 

!य्देबाने अब्राहामाला दिलेले बचन पुरे होण्याची 
वेळ जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतशी इजिप्त 
देशातील आपल्या लोकांची संख्या बाढ लागली 
शेवटी, ज्या राजाला योसेफाची माहिती नव्हती 
असा राजा इजिप्तबर राज्य करू लागला. "त्या 
(नवीन) राजाने फार हुशारीने आपल्या लोकांचा 
फायदा घेतला. तो आपल्या लोकांशी फार निर्दयेतेने 
वागू लागला. तो त्यांच्या बालकांना घराबाहेर टाकून 
देण्यास भाग पाडू लागला. ती बालके जिवंत राहू 
नयेत हा त्याचा हेतु होता. *त्या काळात मोशेचा 
जन्म झाला. आणि तो (देवाच्या नजरेत) फार सुंदर 
बालक होता. तीन महिन्यांपर्यंत त्याच्या वडिलांच्या 
घरात वाढला. “आणि जेव्हा त्याला घराबाहेर 
ठेवण्यात आले तेव्हा फारोच्या कन्येने त्याला घेतले. 
तिने त्याला आपल्या मुलासारखा वाढवला. 
2 इजिप्तच्या लोकांनी त्याला सर्व प्रकारच्या ज्ञानात 
सुशिक्षित केले. तसेच तो बोलण्यात व कृतीत भारदस्त 
झाला. 

23*जेव्हा तो चाळीस वर्षांचा झाला, त्याने विचार 
केला की, आपले बांधव, जे यहदी लोक त्यांना 
जाऊन भेटावे, “आणि जेव्हा त्याने आपल्या इस्राएली 
बांधवांपैकी एकाला वाईट वागविले जाताना पाहिले, 
तेव्हा त्याने त्या इजिप्तच्या रहिवाश्याला मारले. व 
आपल्या बांधबाची सुटका केली; छळ केला जाणाऱ्या 
यहूदी मनुष्याच्या वतीने त्याने बदला घेतला. “देव 

















































































































159 





त्याच्या हातन यहदी लोकांची सुटका करीत आहे 


प्रेषितांची कृत्यें 7:26-44 


पाहिले होते. “म्हणून मोशेने लोकांना बाहेर काढले. 











हे यहदी लोकांना कळेल असे मोशेला वाटले, परंतु 
त्यांना ते कळले नाही. “दसऱ्या दिवशी दोन यहदी 





क र्थ्यशाली र 2 ळी मोशेने कळ 
त्याने साम कृत्ये ब चमत्कार केले. मोशेने 
ह्या गोष्टी इजिप्तमध्ये, तांबड्या समुद्राजबळ, आणि 





माणसे भांडण करताना मोशेने पाहिली, ते पाहन 


'बाळवंटात चाळीस वर्षे केल्या. 37हा तोच मोशे आहे, 








मोशे त्यांच्यात मध्यस्थी करू लागला. तो त्यांना 
म्हणाला, 'पुरुषांनो, तुम्ही एकमेकांचे भाऊ आहात, 





ज्याने यहदी लोकांना असे म्हटले: 'देव तुम्हाला 
एक भविष्यवादी देईल. तो भविष्यबादी तुमच्याच 











तुम्ही एकमेकांशी का भांडत आहात?' “परंतु जो 
मनुष्य आपल्या शेजाऱ्याशी वाईट रीतीने बागत होता, 
त्याने मोशेला एका बाजूला सारून म्हटले, 











लोकांमधून येईल. तो माझ्यासारखाच भविष्यवादी 
असेल' ४जो अरण्यात यहदह्ांबरोबर होता, सीनाय 
पर्वतावर आपणाबरोबर बोलणाऱ्या देवदताबरोबर व 





“आमच्यावर अधिकार गाजवायला आणि आमचा 





आपल्या वाडवडीलांबरोबर होता ज्याला आम्हास 





न्यायनिवाडा करायला तुला कोणी नेमिले? 2*काल 
तू त्या इजिप्तच्या माणसाला ठार मारलेस; तसाच 
माझाही जीव घेण्याचे तुझ्या मनात आहे का?'* 
29 जेव्हा मोशेने त्याला हे बोलताना ऐकले, तेव्हा तो 











देण्यासाठी जीबनदायी बचने मिळाली होती, तोच हा 
मोशे होय. 





३9५परंत डे न क. 
तु आपल 'वाडबडील त्याचे एकायला तयार 








इजिप्त सोडन पळन गेला. आणि मिद्यान्यांच्या देशात 


नव्हते. त्यांनी त्याचे ऐकले नाही. आणि त्यांनी त्याला 





उपरी म्हणन राह लागला आणि तेथेच त्याला दोन 
मुलगे झाले 


नाकारले. त्यांची मने इजिप्त देशाकडे परत ओढ 
घेऊ 40 ळी 
घेऊ लागली. “*"आपले वाडवडील अहरोनाला 








३०“याळीस वर्षांनंतर मोशे सीनाय पर्वताजवळच्या 


जो. क स क. क 
म्हणाल , आमच्यापुढ खनाल तील असे देव 





वाळवंटात होता. एका जळणाऱ्या झुडपात मोशेला 


आमच्यासाठी तयार कर. कारण इजिप्त देशातून 





देवदूताचे दर्शन झाले. *'जेव्हा मोशेने हे पाहिले तेव्हा 


क कड घेऊन वळ मोशे > 
काढून आम्हाला बाहर घऊन यणारा हा , त्याच 





तो आश्‍चर्यचकित झाला. नीट पाहता यावे म्हणून 





तो त्या जळत्या झुडपाजवळ गेला. मोशेने एक वाणी 
ऐकली. तो आवाज प्रभूचा होता. "प्रभु म्हणाला, 'मी 
तुझ्या वाडवडिलांचा देव आहे- अब्राहाम, इसहाक, 


याकोब यांचा देव आहे.' मोशे भीतीने थरथर कापू 





लागला. डोळे वर करून पाहण्याचे धाडस त्याला 
होईना. देव त्याला म्हणाला, 'तुझ्या पायातील वहाणा 
'काढ! कारण ज्या जागेवर तू उभा आहेस ती जागा 
पवित्र आहे. माझ्या लोकांचा इजिप्त देशात होणारा 
छळ मी पाहिला आहे. आणि त्यांचे विव्हळणे माझ्या 
कानी आले आहे. म्हणून त्यांची सुटका करण्यास 
मी खाली आलो आहे. आता ये, मी तुला परत 
इजिप्त देशाला पाठवीत आहे.'* 

3*मोशे हाच तो मनुष्य होता, ज्याला यहदी 
लोकांनी नाकारले. 'तुला कोणी आमच्यावर 




















'काळात वासरासारखी दिसणारी एक मूर्ती तयार केली 
आणि त्या मूर्तीला अर्पणे सादर केली. आपल्या हातांनी 
घडविलेल्या या मर्तीपुढे त्यांनी आनंदोत्सब साजरा 
केला! *“पण देवाने त्या लोकांकडे पाठ फिरविली 
आणि आकाशातील समूहांची (तारे, नक्षत्र, अशा 
खोट्या देवांची) भक्ति करीत राहण्यासाठी मोकळे 
सोडले. कारण भविष्यवाद्यांच्या पुस्तकात असे लिहिले 
आहे: देव म्हणतो, 


ञ 
क 
'काय झाले हे आम्हांला माहीत नाही'. “त्यांनी याच 
क 
1) 











अहो यहदी लोकांनो, तुम्ही बधलेल्या पशंची 
अर्पणे मला आणली नाहीत, रानातील 
चाळीस वर्षात 

*3 तुम्ही तुमच्याबरोबर मोलेखासाठी तंबू 
(उपासनेचे स्थळ) आणि तुमचा देव रेफान 











अधिकार गाजवायला आणि न्याय करायला निवडले 


यासाठी ताऱ्यांच्या मूर्ती नेल्यात या मूर्ती 





आहे काय?' असे ते त्याला म्हणाले. मोशे हाच 
मनुष्य आहे की ज्याला देवाने शासनकर्ता व तारणारा 





तुम्ही केल्या यासाठी की तुम्हांला उपासना 
करता यावी म्हणून मी तुम्हांला दूर 











म्हणून पाठविले. देवाने मोशेला देवदूताच्या मदतीने बाबेलोनपलीकडे पाठवीन' 
'पाठविले. याच देवदूताला मोशेने जळत्या झुडपात आमसोस 5-:24-27 





आमच्यावर ... आहे का निर्गम 2:14 


तुझ्या पायातील ... पाठवीत आहे निर्गम 3:5-10 








**“अरण्यात आपल्या वाडवडिलांच्या बरोबर 
साक्षीदाखल देवाचा तंबू होता. देवाने तो जसा 


प्रेषितांची कृत्यें 7:45-8:8 


160 





बनविण्यास सांगितले त्याप्रमाणे ब देवाने दाखविलेल्या 


“पहा र च्य > 
म्हणाला, पहा! स्वग॑ उघडलला मला दिसत आह. 





नमुन्याप्रमाणे मोशेने तो बनविला. “*नंतर यहोशवाने 


ब मी मनुष्याच्या पुत्राला देवाच्या उजवीकडे उभा 





आपल्या वाडवडिलांचे नेतृत्व करून इतर देशांच्या 
जमिनी काबिज केल्या. ती राष्टे परमेश्वराने आमच्या 





असलेला पाहत आहे!” 
उस्तेफनाचे हे शब्द ऐकन यहदी मोठ्याने ओरडले 








पुढून घालविली. जेव्हा आपले लोक या नवीन प्रदेशात 


त्यांनी आपले कान स्वत:च्या हातांनी झाकन घेतले 








क 2 त्यांनी रळ 
गेले तेव्हा हाच तंबू त्यांनी सोबत नेला. आमच्या 


नंतर ते सर्व मिळून स्तेफनावर धावून गेले. त्यांनी 





लोकांना हा तंबू त्यांच्या बाडवडिलांकडून मिळाला 


स्तेफनाला धरून ओढीत शहराच्या बाहेर नेले व 








ब आपल्या पूर्वजांनी दाबीदाच्या काळापर्यंत तो ठेवला. 


त्याला दगडमार करू लागले. जे साक्षी होते, त्यांनी 








*6दाबीद देवाच्या मर्जीचा असल्याने, याकोबाच्या 


आपले कपडे शौल नावाच्या एका तरुण मनुष्यापाशी 





देवासाठी मंदिर बांधण्याची इच्छा त्याने दर्शविली. 
“म्परंतु देवाचे मंदिर शलमोनाने बांधले. 





हिर टे होते. 5' श्र्ते र 
ठेवले होते. ते स्तेफनाबर दगडमार करीत असताना 
तो मोठ्याने प्रार्थना करीत म्हणाला, “हे प्रभु येश॒ 


माझ्या आत्म्याचा स्वीकार कर!” १नंतर स्तेफनाने 











48 “कारण सर्वोच्च देव मनुष्यांनी त्यांच्या हातांनी 
बांधलेल्या घरात राहत नाही. भविष्यवादी असे 
लिहितात: 


“प्रभु म्हणतो, स्वर्ग माझे सिंहासन आहे 
पृथ्वी ही माझे पाय ठेवण्याचे आसन आहे 
तुम्ही माझ्यासाठी कसले घर बांधू शकता? 
मला विश्रांती घेण्यासाठी दुसऱ्या 
ठिकाणाची गरज नाही. 

$) माझ्या हातांनी या सर्व गोष्टी केल्या नाहीत 
'काय?' यशया 66-7-2 








चेक. ल>. मिलर, यी मोठ्याने 
आपले गुडघे टेकले व मोठ्याने ओरडून म्हणाला, 
“प्रभु, यांचे हे करणे त्यांच्या माथी पाप असे मानू 
नको!” असे बोलून त्याने प्राण सोडला. 








बिश्‍वासणाऱ्यांवर संकट 
स्तेफनाचा जो खून झाला त्याला शौलाची संमति 
होती. त्या दिवसापासून यरुशलेम येथील 
खिस्ताच्या मंडळीचा मोठा छळ सुरू झाला. 
प्रेषितांशिबाय इतर सर्व विश्‍्बासणारे शिष्य यहूदा व 
शोमरोन प्रांताच्या कानाकोपऱ्यात पांगून गेले. 2 
3काही धार्मिक माणसांनी स्तेफनाला पुरले आणि 
त्याच्यासाठी त्यांनी फार शोक केला. शौलाने 

















अ“तुम्ही जे ताठ मानेचे लोक आहात त्या तुमची 
मने व कान विदेशी लोकांसारखी असून तुम्ही नेहमीच 


खिस्ताच्या मंडळीचा छळ करण्यास सुरूवात केली. 
तो घरोघर जाई. स्त्रिया व पुरुष यांना धरून खेचून 








पवित्र आत्म्याला आपल्या पूर्वजांप्रमाणेच नाकारीत 


नेई व तुरुंगात टाकीत असे. *विश्‍बासणारे सगळीकडे 





आला आहात. तुमच्या वाडवडिलांनी छळ केला 


पांगले होते. जेथे कोठे बिश्‍बासणारे जात, तेथे ते 





नाही, असा कोणी एखादा भविष्यबादी होऊन गेला 
'काय? एक धार्मिक (ख्रिस्त) येणार अशी घोषणा 
करणाऱ्यांचा त्यांनी बध केला. आणि आता तर 
तुम्ही त्याचा ही (ख्रिस्ताचा) विश्वासघात व खून 








लोकांना सुवार्ता सांगत. 


शोमरोनात फिलिप्पाची सेवा 
अफिलिप्प* शोमरोनातील एका शहरात गेला. 





केलात. तुम्हीच लोक आहात, ज्यांना नियमशास्त्र 





त्याने ख्रिस्ताचा संदेश दिला. तेथील लोकांनी 





मिळाले. देवाने हे नियमशास्त्र देवदूतांकरवी दिले. 
परंतु तुम्ही ते पाळीत नाही!” 


स्तेफनाचा वध होतो 


'फिलिप्पाचे बोलणे ऐकले व त्याने केलेले चमत्कार 
पाहिले. *फिलिप्प ज्या गोष्टी त्यांना सांगत असे त्या 
ते लक्षपूर्वक ऐकत असत. "त्यांच्यापैकी पुष्कळांना 

अशद्ध *. कही होते 'फिलिप्पाने न च 
शुद्ध आत्मे लागले होते. पण फिलिप्पाने ते सर्व 








झयहदी लोकांनी स्तेफनाला हे बोलताना ऐकले 


घालविले होते. ते माणसांच्या शरीरातून बाहेर पडताना 





व त्यांना फार राग आला. ते त्याच्याविरुद्ध दातओठ 





मोठ्याने ओरडत बाहेर पडत असत. तेथे बरेच लंगडे 








खाऊ लागले. परंतु स्तेफन पवित्र आत्म्याने 


व अर्धांगवायू झालेले लोक होते. फिलिप्पाने या 





भरलेला व कर नजर ह 
भरलेला होता. त्याने आपली नजर वर स्वर्गाकडे 
लावली. देवाचा गौरव त्याने पाहिला. त्याने येशला 
देवाच्या उजबीकडे उभे असलेले पाहिले. *तो 





लोकांना बरे केले. “यामुळे शहरातील लोक फार 





'फिलिप्प प्रेषित नव्हे, दुसरा मनुष्य. 


161 





आनंदित झाले. “शिमोन नावाचा मनुष्य त्या नगरात 
राहत होता. तो जादूचे प्रयोग करीत असे. त्याच्या 
प्रयोगांमुळे लोक आश्‍चर्यचकित होत असत. तो 
स्वत:ला फार मोठा समजत असे. 

1"अगदी लहानापासून थोरापर्यंत लोक लक्षपूर्वक 
त्याचे ऐकत. ते म्हणत असत. “देवाची महान शक्ति 
असे ज्याला म्हणतात तोच हा मनुष्य आहे!” !त्याने 
आपल्या जादूमुळे बराच काळपर्यंत लोकांना चकीत 
केले असल्याने लोक त्याच्याकडे लक्ष देत असत. 
परंतु जेव्हा देवाच्या राज्याविषयीची सुवार्ता आणि 
येशू ख्रिस्ताचे नाव फिलिप्पाने त्या लोकांना सांगितले 
तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला. तेव्हा 
लोकांना बाप्तिस्मा देण्यात आला. त्यांच्यात जसे पुरुष 
होते, तशा स्त्रियाही होत्या. 3स्बत: शिमोनाने विश्‍वास 
ठेवला आणि त्याचा बाप्तिस्मा झाल्यावर तो फिलिप्प 
बरोबर राहू लागला. आणि झालेले चमत्कार आणि 
अद्‌भुत चिन्हे पाहन हून शिमोन आशश्‍चर्याने थक्क झाला. 
अ्यरुशले ममधील प्रेषितांनी हे ऐकले की 
'शोमरोनातील लोकांनी देवाच्या वचनाचा स्वीकार 
केला, म्हणून पेत्र ब योहान यांना प्रेषितांनी 
शोमरोनातील लोकांकडे पाठविले. !'जेव्हा पेत्र व 
योहान आले, तेव्हा त्यांनी शोमरोनी विश्‍्वासणाऱ्यांना 
पवित्र आत्मा मिळावा म्हणून प्रार्थना केली. ।“या 
लोकांचा प्रभु येशूच्या नावात बाप्तिस्मा झाला होता, 
परंतु पवित्र आत्मा अजून त्यांच्याबर आला नव्हता. 
17्मग पेत्र ब योहान यांनी त्यांच्या डोक्यावर हात 
ठेवला आणि त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला. 

1४शिमोनाने पाहिले की, प्रेषितांच्या हात ठेवण्याने 
लोकांना पवित्र आत्मा मिळाला, तेव्हा शिमोन 
प्रेषितांना पैसे देऊ लागला. !शशमोन म्हणाला, “मी 
ज्याच्यावर हात ठेवीन त्याला पवित्र आत्मा मिळेल, 
अशी शक्ति मला सुध्दा द्या.” 

2१पेत्र शिमोनाला म्हणाला, “तुझा व तुझ्या पैशाचा 
नाश होवो! कारण, देवाचे दान पैशाच्या बळावर 
विकत घेण्याचा तू विचार केलास! या कामात तू 
आमचा सहभागी होऊ शकणार नाहीस. कारण तुझे 
अंत:करण देवासमोर योग्य नाही. “आपले हृदय 
बदल, तू ज्या या वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्या 
सोडून दे. प्रभूला (देवाला) प्रार्थना कर. कदाचित 
तुझ्या पश्‍चात्तप्त अंत:करणामुळे तो तुला क्षमा 
करील. कारण तुझ्या मनात कटू मत्सर भरलेला 
आहे. ब तू पापाचा दास झालेला आहेस, हे मला 
दिसून आले आहे!” 























































































































प्रेषितांची कृत्यें 8:9-33 


2$शिमोनाने उत्तर दिले, “आपण दोघेही माझ्यासाठी 
देवाजवळ प्रार्थना करावी. यासाठी की, ज्या 
गोष्टीबद्दल तुम्ही बोललात त्यांपैकी एकही गोष्ट 
माझ्यावर न येवो!” 

25नंतर दोन्ही प्रेषितांनी आपली साक्ष लोकांना 
दिली (जे त्यांनी येशूला करताना पाहिले होते ते 
सांगितले.) त्यांनी प्रभूचा संदेश त्यांना सांगितला. मग 
ते यरुशलेमला परत गेले. परत येताना वाटेत त्यांनी 
अनेक शोमरोनी गावांत सुवार्ता सांगितली. 




















इथिओपियाच्या मनुष्याला फिलिप्पा शिक्षण देतो 

>6देबाचा दूत फिलिप्पाशी बोलला, तो म्हणाला 
“तयार हो आणि दक्षिणेकडे जा. यरुशलेमहून 
गाझाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने जा- तो रस्ता 
वाळवंटातून जातो.” “मग फिलिप्प तयार झाला व 
गेला. रस्त्यात त्याला एक इथिओपियाचा मनुष्य 
भेटला. तो मनुष्य षंढ होता. तो इथिओपियाच्या कांदके 
राणीकडे उच्च पदावर अधिकारी म्हणून कामाला 
होता. तो राणीच्या खजिन्याचा मुख्य होता. तो 
यरुशलेमला उपासना करण्यासाठी गेला होता. 
2४आता तो आपल्या घरी चालला होता. तो त्याच्या 
रथात बसला होता आणि यशया संदेष्टयाचे पुस्तक 
वाचत होता. “पवित्र आत्मा फिलिप्पाला म्हणाला, 
“त्या र थाजबळ जा!" **मग फिलिप्प त्या रथाजबळ 
धावत धावत गेला, तेव्हा तो मनुष्य वाचत असताना 
त्याने ऐकले. फिलिप्प त्याला म्हणाला, “तुम्ही जे 
वाचत आहात, त्याचा अर्थ तुम्हांला कळतो का?” 

अतो अधिकारी म्हणाला, “मला हे कसे समजेल? 
कोणीतरी याचा उलगडा करून मला सांगायला हवे.” 
आणि त्याने फिलिप्पाला रथात चढून आपल्यापाशी 
बसण्यास बोलाविले. पवित्र शास्त्रातील जो भाग तो 
वाचत होता, तो भाग पुढीलप्रमाणे होता: 






























































“वबधायला नेत असलेल्या मेंढरासारखा तो 
होता. लोकर कातरणाऱ्यांपुढे गप्प 
राहणाऱ्या मेंढराप्रमाणे तो शांत राहिला. 
त्याने आपले तोंड उघडले नाही. 

3३ त्याला लज्जित केले गेले, त्याचे हक्क 
काढून घेतले गेले. त्याच्या पिढीविषयी 
कोणतीही गोष्ट पुढे वर्णिली जाणार नाही. 
कारण पृथ्वीवरील त्याचे जीवन संपविले 


गेल आहे.” यशया 9:7-8 




















प्रेषितांची कृत्यें 8:34-9:17 


162 





अतो अधिकारी फिलिप्पाला म्हणाला, “कृपा 


ती वाणी म्हणाली, “मी येशू आहे. ज्याचा तू छळ 





करून मला सांगा, भविष्यवादी हे कोणाविषयी बोलतो 
आहे? तो स्वत:विषयी बोलत आहे की दुसऱ्या 





करीत आहेस तो मीच आहे. आता ऊठ आणि 
नगरात जा. तुला काय करायचे आहे, हे तुला तेथे 











कोणाविषयी बोलत आहे?” मग फिलिप्पाने तोंड 
उघडले व पकित्र शास्त्रातील या भागापासून पासून सुरुवात 
करून येशविषयीची सुवार्ता त्याला सांगितली 





'कोणी तरी सांगेल.” 
मजी माणसे शोलाबरोबर प्रवास करीत होती, ती 
तेथेच स्तब्ध उभी राहिली. त्या लोकांनी आवाज 








36ते दोघे प्रवास करीत असताना एका पाण्याच्या 
'ठिकाणाजवळ (तव्व्याजबळ) आले. अधिकारी 





ऐकला, पण त्यांना कोणी दिसले नाही. *शोल 
जमिनीवरून उठला. त्याने डोळे उघडले, पण त्याला 














म्हणाला, “पहा! येथे पाणी आहे! माझा बाप्तिस्मा 
करायला कोणती अडचण आहे?” 


काहीच दिसेना. म्हणून जे लोक त्याच्या बरोबर 
होते, त्यांनी त्याचा हात धरून त्याला दिमिष्क शहरात 











37% 38आणि षंढाने रथ थांबविण्याची आज्ञा केली. 


नेले. *तीन दिवसांपर्यंत शौलाला काहीच दिसत नव्हते. 





नंतर फिलिप्प व षंढ हे दोघे उतरून पाण्यात गेले 
आणि फिलिप्पाने त्याचा बाप्तिस्मा केला. *जेव्हा ते 





पळती न किंवा क 
त्याने काहीच खाल्ले किंवा प्यायले नाही. 
10टद्मिष्कमध्ये येशूचा एक अनुयायी होता. त्याचे 








कळ भ्र ळी भ॒च्या कळ 
'पाण्याबाहर आल, तंव्हा प्रभच् आत्म्यान 


नाव हनन्या होते. प्रभु त्याच्याशी एका दृष्टान्तात 











फिलिप्पाला द्र नेले आणि त्या अधिकाऱ्याला 
फिलिप्प पुन्हा दिसला नाही. पण तो अधिकारी पुढे 
तसाच मोठ्या आनंदाने प्रवास करीत घरी गेला. 








बोलला: तो म्हणाला, “हनन्या!” 
हनन्याने उत्तर दिले, “मी आहे, प्रभू!” 
गप्रभु हनन्याला म्हणाला, “ऊठ आणि नीट 














4०आपण अजोत नगरात आहोत असे फिलिप्पाला 


नावाच्या रस्त्यावर जा. तेथे यहदाचे* घर शोध व 





दिसून आले आणि पुढे जात असताना जी गावे लागली 


तार्ससहन आलेल्या शौल नावाच्या व्यक्तिबद्दल 





चि > (च सांगितली 
त्या सर्ब गावात त्याने सुवार्ता . नंतर तो 
कैसरीयाला गेला. 

शौलाचे परिवर्तन 


'शौल यरूशलेममध्ये प्रभूच्या अनुयायांना अजूनही 








बिचार. सध्या तो तेथे आहे व प्रार्थना करीत आहे 
12शोलाने दृष्टान्त पाहिला आहे. त्यात हनन्या नावाचा 
मनुष्य आपल्याकडे आला असून आपल्यावर हात 
ठेवीत आहे, असे त्याला दिसले. व त्यानंतर त्याला 














धमकावण्याचा व जिवे मारण्याचा प्रयत्न करीत 








पुन्हा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्याला दिसले.” 





होता. म्हणन तो प्रमुख याजकांकडे गेला. >शोलाने 





7४परंतु हनन्याने उत्तर दिले, “प्रभु मी त्या 





त्याला दिमिष्क येथील सभास्थानातील यहदी लोकांना 
पत्र लिहिण्यास सांगितले. शौलाला प्रमुख 


मनुष्याबिषयी अनेक लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे. 
यरुशलेम येथील तुझ्या संतांशी तो किती बाईट रीतीने 





याजकाकडून दिमिष्क येथील ख्रिस्ताच्या अनुयायांना 





वागला हे मी ऐकले आहे. !*आणि आता जे तुझ्या 





पकडण्यासाठी अधिकार पाहिजे होता. जर त्याला 
तेथे कोणी विश्‍्वासणारा, मग तो पुरुष असो अथवा 


नावावर विश्‍वास ठेवतात, अशा लोकांना बांधून 
नेण्यासाठी प्रमुख याजकाकडून अधिकारपत्र घेऊन 





स्त्री, सापडले असते तर त्याने त्यांना अटक करून 
यरूशलेमला आणले असते. 3मग शौल दिमिष्काला 
ती जेव्हा शहराजवळ 

गेला. जेव्हा तो शहराजबळ आला तेव्हा एकाएकी 
आकाशातून फारच प्रखर प्रकाश त्याच्याभोवती 

















हा शोल येथे आला आहे.” 

परंतु प्रभु म्हणाला, “जा! एका महत्त्वाच्या 
कामाकरिता मी त्याला निवडले आहे. माझ्याविषयी 
त्याने राजांना, यहदी लोकांना, आणि दुसऱ्या राष्ट्रांना 














चमकला. *शौळ जमिनीवर पडला. एक वाणी सांगितले पाहिजे. !५माझ्या नावाकरिता ज्या गोष्टी 
त्याच्याशी बोलताना त्याने ऐकली, “शौला, शोला! त्याला सहन कराव्या लागतील त्या मी त्याला दाखवून 
त्‌ माझा छळ का करतोस? देईन.” 


$शौल म्हणाला, “प्रभु त्‌. कोण आहेस? 








वचन 37 काही अगदी अलीकडील प्रतींमध्ये असे लिहिले 
आहे: फिलिप्पाने उत्तर दिले, “तुम्ही अंत:करणापासून जर 
विश्‍वास ठेवत असाल, तर तुम्हीही बाप्तिस्मा घेऊ शकता." तो 
अधिकारी म्हणाला, “येशू खिस्त हा देवाचा पुत्र आहे, असा मी 
विश्‍वास धरतो." 











1म्हनन्या निघाला, आणि यहदाच्या घरी गेला 
त्याने शौलाच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हटले 
“शोला, माझ्या बंधू, प्रभु येशूने मला पाठविले. ज्याने 
तुला इकडे येत असता रस्त्यावर दर्शन दिले त्यानेच 

















यहूदा हे कोणत्याही प्रेषिताचे नाव नाही. 


163 


प्रेषितांची कृत्यें 9:18-38 





मला तुझ्याकडे पाठविले. येशूने मला पाठविले 


कन घेऊन प्रेषितांकडे कौ कळ र 
केला व त्याला घेऊन प्रेषितांकडे गेला. बर्णबाने 





यासाठी की, तुला पुन्हा पाहता यावे व पवित्र आत्म्याने 
त भरला जावास.” !*४लागलीच खपल्यासारखे काही 





सांगितले की, शौलाने येशूला दिमिष्कच्या रस्त्यावर 
पाहिले आहे. येश त्याच्याशी कसा बोलला हेही त्याने 











तरी शोौलाच्या डोव्व्यांवरून खाली पडले. आणि त्याला 


सकिस्तरपणे सांगितले. मग त्याने प्रेषितांना सांगितले 





पुन्हा दृष्टी आली शौल तेथून उठल्यावर त्याचा 


की, येशविषयीची सुवार्ता शौलाने मोठ्या धैर्याने 








बाप्तिस्मा करण्यात आला. !*नंतर त्याने अन्न सेबन 
केल्यावर त्याच्या अंगात जोम आला. शौल काही 
दिवस दिमिष्क येथील शिष्यांबरोबर राहिला. 


शौल दिमिष्कात सुवार्ता सांगतो 


दिमिष्क येथील लोकांना सांगितली 
2मग शौल अनुयायांसह तेथे राहिला. तो 
क यरुशलेममध्ये सगळीकडे ळत 5: की. न (७ 
यरुशलेममध्ये सगळीकडे गेला व धैर्याने प्रभुची सुवार्ता 
सांग लागला. 2*शौल नेहमी ग्रीक भाषा बोलणाऱ्या 
यहदी लोकांशी बोलत असे तो त्यांच्याशी वादविवाद 

















29यानंतर सरळ सभास्थानात जाऊन शोौल येशूच्या 
नावाची घोषणा करू लागला. “येशू हा देवाचा पुत्र 

९ त 
आहे. 





करीत असे. पण ते त्याला मारण्याचा प्रयत्न करीत 

होते. *१जेव्हा बंधुजनांना (विश्‍वासणाऱ्यांना) हे 
को... त्यांनी कैसरीया पला त प ळी 

कळाले तेव्हा त्यांनी त्याला केसरीया येथे नेले, ब 











2ज्या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सर्वांना 
मोठे नवल वाटले. ते म्हणाले, “यरुशलेम येथील 





नंतर तेथन त्याला तार्सज्ञ नगराला पाठविले 
अमंडळी जेथे कोठे ती होती-यहदीया, गालीली 











ज्या लोकांचा येशूच्या नावावर विश्‍वास आहे, त्या 
सर्वांचा नाश करू पाहणारा हाच नाही काय? तो 





शोमरोन, तेथे त्यांना शांति लाभली. पवित्र आत्म्याच्या 
साहाय्याने हा गट अधिक शक्तिशाली बनला. आपल्या 


न 











येशूच्या अनुयायांना अटक करण्यासाठी येथे आला 
क्सी भी कर येथील 
आहे व तो त्यांना यरुशलेम येथील प्रमुख याजकासमोर 
उभे करणार आहे.” 
य्थ्परंतु शौल अधिकाधिक सामर्थ्यशाली होत 
केन > ही टक पड र क्य 
गेला. त्याने हे सिद्ध केले की, येशू हाच ख्रिस्त आहे. 








वागणुकीने विश्‍वासणाऱ्यांनी दाखवून दिले की, ते 
प्रभूचा आदर करतात. या कारणामुळे 
विश्‍वासणाऱ्यांचा परिवार मोठा होत गेला. 

अ्पेत्र यरुशलेमच्या सभोवतालच्या गावामध्ये 
फिरला. लोद या गावामध्ये जे विश्‍वासणारे होते, 








आणि त्याचे पुरावे इतके सबळ होते की, दिमिष्क 
येथील ळर 
येथील यहूदी त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत. 





शौल यहूदी लोकांपासून निसटून जातो 





जि ब्र उअलोद क 3") 
त्यांना भेटला. *लोद येथे त्याला ऐनेयास नावाचा 
माणूस आढळला. त्याच्या अंगातून वारे गेल्याने तो 
पंगू झाला होता ब आठ वर्षे अंथरुणाला खिळून 


होता. *पेत्र त्याला म्हणाला, “ऐनेयास, येशू ख्रिस्त 











23बऱ्याच दिवसांनंतर यहदी लोकांनी शौलाला 
जिवे मारण्याचा कट रचला. /*यहदी रात्रंदिवस 
शहराच्या वेशीवर पहारा देत होते. ब शौलाला 
पकडण्याची वाट पाहत होते. त्यांना शौलाला ठार 


तुला बरे करीत आहे. ऊठ, आपले अंथरुण नीट 

'कर!” ऐनेयास ताबडतोब उभा राहिला. *लोद येथे 
राहणाऱ्या पी लोकांनी 

ऱ्या सर्व लोकांनी आणि शारोनाच्या पठारावर 

राहणाऱ्यांनी त्याला पाहिले. तेव्हा ते सर्व प्रभूकडे 











मारायचे होते, पण त्यांचा हा बेत शौलास समजला. 
25एक रात्री शोलाने ज्यांना शिक्षण दिले होते अशा 
काही अनुयायांनी शहरातून जाण्यासाठी शौलाला 
मदत केली. अनुयायांनी शौलाळा एका टोपलीत 











क 
'वबळल. 


यापो येथे पेत्र 
3यापो शहरात येशूची एक शिष्या राहत होती. 








ठेवले. नंतर त्यांनी टोपली गावकुसावरून रात्रीच्या 
वेळी खाली सोडली. 


यरुशलेममध्ये शौल 


तिचे नाव तबिथा होते (ग्रीक भाषेत तिचे नाव दुर्कस 
होते, त्याचा अर्थ हरीण) ती नेहमी लोकांसाठी चांगली 
कामे करीत असे. गरीबांना दानधर्म करीत असे. 
अजेव्हा पेत्र लोदमध्ये होता. तेव्हा तबिथा आजारी 








26नंतर शौल यरुशलेमला गेला. तेथील 


पडली व मेली. त्यांनी (लोकांनी) तिचे शरीर धुतले 








विश्‍वासणाऱ्यांच्या परिवारात मिसळण्याचा त्याने 


व ते माडीवरच्या एका खोलीत ठेवले. 3*यापो येथील 





प्रयत्न केला, पण ते त्याला घाबरत होते. त्यांचा 


अनुयायांनी ऐकले की, पेत्र लोदमध्ये आहे. (लोद हे 








बिश्‍वासच बसत नव्हता की, शौल खरोखर येशचा 


यापोजबळ आहे,) म्हणन त्यांनी दोन माणसे पाठविली 





शिष्य झाला आहे. परंतु बर्णबाने शौलाचा स्वीकार 


त्यांनी त्याला विनंति केली. ते म्हणाले, “त्बरा करा, 


प्रेषितांची कृत्यें 9:39-10:23 


164 





आमच्याकडे लबकर या!” पेत्र तयार झाला व 


तिघांना घडलेले सर्ब काही सांगितले, आणि त्यांना 








त्यांच्याबरोबर गेला. जेव्हा तो तेथे पोहोचला तेव्हा 
त्यांनी त्याला माडीबरच्या खोलीत नेले. सर्व विधवा 





यापोला पाठविले. 
श्दुसऱ्या दिवशी ही माणसे यापो गावाजबळ आली. 





स्त्रिया पेत्राभोबती उभ्या राहिल्या. त्या रडत होत्या. 
(१ जिवंत जे व. न 
दुर्कस (तबीथा) जिवंत असताना जे कपडे व झगे 





ती दुपारची वेळ होती. त्याच वेळी प्रार्थना करावयास 
पेत्र गच्चीबर गेला. !१पेत्राला भूक लागली होती. 








तिने कॉ. वी. न होते > स त्यांनी ळी > 
तिने तयार केले होते ते त्यांनी पेत्राला दाखवले. 
*भेत्राने चर त? वी क. क करी 
पेत्राने खोलीतील सर्वांना बाहेर काढले. त्याने गुडघे 
री ह केली क दर्कसच्या शरीराकडे 
टेकून प्रार्थना . आणि दु शरीराकडे 





त्याला खायला पाहिजे होते. ते पेत्रासाठी जेबण करीत 
असता पेत्राला तंद्री लागली. !!'आणि आपल्यासमोर 
आकाश उघडले असन चारही कोपऱ्यांना बांधन 








वळून तो म्हणाला, “तबिथा ऊठ!” तेव्हा तिने डोळे 


खाली सोडल्यामुळे मोठ्या चादरीसारखे काही तरी 





उघडले. जेव्हा तिने पेत्राला पाहिले तेव्हा ती उठून 
बसली. 
आत्याने देऊन उभे 
त्याने तिला आपला हात देऊन उभे राहण्यास 
मदत केली. नंतर त्याने विश्‍वबासणाऱ्यांना आणि 











जमिनीवर येत आहे, असे त्याला दिसू लागले. त्या 
चादरीत वेगवेगव्व्या प्रकारचे प्राणी होते. उदा. 
चालणारे, सरपटणारे, आकाशात उडणारे पक्षी त्यात 
होते. !*नंतर एक वाणी पेत्राने ऐकली, “पेत्रा, ऊठ; 











विधवा स्त्रियांना खोलीमध्ये बोलाविले . त्याने 
तबिथाला त्यांना दाखवल. ती जिवंत होती! 





यापैकी कोणताही प्राणी मारून खा.” 
पण पे र ये 
पण पेत्र म्हणाला, “मी तसे कधीच करणार 








*थ्यापामधील सर्व लोकांना हे समजले. यातील 
पुष्कळ लोकांनी प्रभ्वर विश्‍वास ठेवला. “पेत्र 
यापोमध्ये बरेच दिवस राहिला. तो शिमोन नावाच्या 
चांभाराकडे राहिला. 


पेत्र आणि कर्नेल्य 
| (0) कर्नेल्य नावाचा मनुष्य केसरीयामध्ये राहत 
होता. तो इटलीक नावाच्या पलटणीत 








नाही, प्रभु! जे अशुद्ध व अपवित्र आहे असे कोणतेही 
अन्न मी अद्याप खाल्लेले नाही.” 

15पण ती वाणी त्याला पुन्हा म्हणाली, “देवाने या 
गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत. त्यांना अपवित्र म्हणू 
नकोस!” !५असे तीन वेळा घडले. मग त्या सगव्व्या 
गोष्टी बर स्वर्गामध्ये पुन्हा घेतल्या गेल्या. 

17पेत्र भयचकित होऊन या दृष्टान्ताचा अर्थ काय 
असावा याविषयी विचार करू लागला. ज्या लोकांना 


























शताधिपती होता. “कर्नेल्य हा धर्मशील असून 





कर्नेल्याने पाठविले होते, त्यांना शिमोनाचे घर 





आपल्या कुटुंबासह देवाचे भय बाळगणारा होता. तो 
गोरगरिबांना पुष्कळसा दानधर्म करीत असे आणि 
तो नेहमी देवाची प्रार्थना करीत असे. एके दिवशी 
दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास, कर्नेल्याला दृष्टान्त 








सापडले. ते दाराजवळ उभे होते. !*त्यांनी विचारले , 
“शिमोन पेत्र येथेच राहतो काय? 
पेत्र अजूनसुद्धा या दृष्टान्ताविषयीच विचार 


(12 
करीत होता. पण आत्मा त्याला म्हणाला, “ऐक 





झाला. त्याने तो स्पष्टपणे पाहिला. त्या दृष्टान्तात 


तीन माणसे तुला शोधीत आहेत. "ऊठ आणि पायऱ्या 








देवाचा एक दूत त्याच्याकडे आला आणि त्याला 
म्हणाला, “कर्नेल्या!” 
*कर्नेल्य देबद्ताकडे पाह लागला. तो भयभीत 





झाला होता. “काय 


आह, प्रभु? 


उतरून खाली जा. कारण मीच त्यांना पाठवले आहे. 
'काही संशय न धरता त्यांच्याबरोबर जा.” 2'मग पेत्र 
खाली त्या माणसांकडे गेला. तो म्हणाला, “तुम्ही 
ज्याचा शोध करीत आहात तो मीच आहे. तुम्ही येथे 








(न क, 
देवदूत कर्नेल्याला 


ला म्हणाला, “देवाने तुझी प्रार्थना 





ऐकली क ज्या 
ऐकली आहे. ज्या 


प र मक क. 22 
त्या देवाने पाहिल्या आहेत. देवाला तुझी आठवण 


गोष्टी तू गरीबांना दिल्या आहेत, 





आहे. ततू यापो गावी 


बी माणसे पाठीब आणि शिमोन 





नावाच्या माणसाला 


1 घेऊन ये. शिमोनाला पेत्र असे 


'का आलात?” 

2>ती माणसे म्हणाली, “एका पवित्र दूताने तुम्हांला 
आमंत्रित करण्याविषयी कर्नेल्याला सांगितले होते. 
कर्नेल्य हा शताधिपती आहे. तो चांगला धर्मशील 
मनुष्य आहे. तो देवाची उपासना करतो. सर्व यहदी 























सुद्धा म्हणततात; तो 6शिमोन नावाच्याच चाभाराच्या लोक त्याचा आदर करतात. तुम्हांला घरी बोलावून 

घरी राहत आहे. त्याचे घर समुद्राजबळ आहे.” तुमचे शब्द ऐकावेत असे देवदूताने त्याला सांगितले 
म्कर्नल्याशी र. १9) बोलणे मळी न १9 2अपेत्राने पे क 3 १. करी रात्रभर 
कर्नेल्याशी बोलणे झाल्यावर देवदूत निघून गेला. आहे.” “पेत्राने त्यांना आत बोलावून घेतले व रात्रभर 








नंतर कर्नेल्याने त्याचे दोन विश्‍वासू नोकर व एका 








धर्मशील शिपायाला बोलावन वून घेतले. *कर्नेल्याने या 








मुक्क म करण्यास सांगितले. 
दुसऱ्या दिवशी पेत्र तयार झाला व त्या तीन 





165 


प्रेषितांची कृत्यें 10:24-48 





मनुष्यांबरोबर गेला. यापो येथील काही बंधुही 
पेत्राबरोबर गेले. दुसऱ्या दिवशी पेत्र कैसरीया 
शहरात आला. कर्नेल्य त्याची वाट पाहत होता. 





को, येशू ख्रिस्ताह्वारे शांति जगात आली आहे. येशू 
सर्वांचा प्रभु आहे! ४्सगळ्व्या यहदा प्रांतात काय 
घडले हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे. त्याची सुरूवात 





पक ह. जवळचे ळी नातेवाईक यांनाही 
त्याने आपले जवळचे मित्र ब नातेवाईक यांनाही 
आपल्या घरी जमा केले होते. जेव्हा पेत्र आत 


योहानाने लोकांना बाप्तिस्म्याविषयी गालीलात जो 
संदेश दिला, त्याने झाली. **नासरेथच्या येशूविषयी 











३ नरु न्य व ् की 
गेला, तेव्हा कर्नेल्य त्याला भेटला. कर्नेल्याने पेत्राच्या 
'पाया पडून आदराने त्याला अभिवादन केले. *“पण 





तुम्हांला माहिती आहे. देवाने त्याला पवित्र आत्मा व 
जक देऊन बनविले कर सगळीकडे 
सामर्थ्य देऊन ख्त्रिस्ति बनविले. येशू सगळीकडे 








पेत्र म्हणाला, “उभा राहा, मी तुझ्यासारखाच मनुष्य 
"> १9 20 ळा. 
आहे.” “पेत्र त्याच्याशी बोळत घरात गेला आणि 


श्चेत्र 





लोकांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करीत गेला. जे लोक 
दृष्ट आत्म्याने पछाडले होते त्यांना येशने बरे केले 








आतमध्ये बरेच लोक जमलेले त्याने पाहिले. 2 
त्या लोकांना म्हणाला, “तुम्ही हे जाणता की, यहदी 











त्यामुळे देव येशबरोबर आहे हे दिसन आले. 'श्येशने 
संपर्ण यहदी प्रांतात आणि यरुशलेमात जे जे केले 





मनुष्याने इतर जातींच्या लोकांच्या घरी जाणे किंबा 
त्यांच्याशी संबंध ठेवणे हे यहदी नियमाला धरून 
नाही, पण देवाने मला दाखविले आहे की, मी इतर 
मनुष्यमात्राला 'अशुद्ध' किंवा 'अपकित्र' मानू नये 











त्या सर्व गोष्टी आम्ही पाहिल्या आणि आम्ही त्याचे 

साक्षीदार आहोत. पण येशूला मारण्यात आले. 

लाकडाच्या वधस्तंभावर त्यांनी त्याला खिळले. 
4१परंतु देवाने तिसऱ्या दिवशी त्याला जिवंत केल! 











2श्याच कारणासाठी जेव्हा हे लोक मला बोलावण्यास 
आले, तेव्हा मी त्यांच्याशी बाद घातला नाही. आता, 
कृपा करून मला सांगा, तुम्ही मला येथे का 
बोलावि?" 

3१कर्नेल्य म्हणाला, “चार दिवसांपूर्वी, माझ्या 








देवाने येशूला लोकांना स्पष्ट पाह दिले. “परंतु सर्वच 
माणसांनी येशला पाहिले नाही. देवाने त्यांना अगोदरच 
साक्षीदार म्हणून निवडले होते, त्यांनीच त्याला पाहिले. 
ते साक्षीदार आम्ही आहोत! येशू मरणातून उठविला 
गेल्यानंतर आम्ही त्याच्याबरोबर अन्नपाणी सेवन 














घरांमध्ये मी प्रार्थना करीत होतो. बरोबर याच वेळेला 
म्हणजे दुपारचे तीन वाजता मी प्रार्थना करीत होतो. 


केले. “श्येशने आम्हांला लोकांना उपदेश करायला 
सांगितले. जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय 





अचानक एक मनुष्य माझ्यासमोर उभा राहिला. 

की स्स क. क होते 
त्याने लखलखीत, चमकदार कपडे घातले होते. 
अतो मनुष्य म्हणाला, 'कर्नेल्या! देवाने तुझी प्रार्थना 








करण्यासाठी देवाने त्याला आपल्याला आहे हे 
सांगण्यासाठी त्याने आम्हांला आज्ञा केली. “*जो कोणी 
येशूबर विश्‍वास ठेवतो, त्याला क्षमा केली जाईल. 














ऐकली आहे. गरीब लोकांना ज्या वस्तू तू दिल्या 


येशूच्या नावामध्ये देव त्या व्यक्तिच्या पापांची क्षमा 





आहेत ते देवाने पाहिले आहे. देव तुझी आठवण 
करतो. म्हणून यापो या शहरी काही माणसे पाठव 
व शिमोन पेत्राला बोलावून घे. पेत्र हा शिमोन 
चांभाराच्या घरी राहत आहे. आणि त्याचे घर समुद्राच्या 





करील. सर्व संदेष्टे हे खरे आहे असे म्हणतात.” 


यहूदी नसलेल्यांवर पवित्र आत्मा येतो 
पेत्र हे बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत 








जवळ आहे.' तेव्हा मी लागलीच तुम्हांला निरोप 


बसलेल्या सर्व लोकांवर पवित्र आत्मा आला. “यहूदी 








पाठविला. तुम्ही येथे आलात ही तुमची मोठी कृपा 


विश्‍वासणारे जे पेत्राबरोबर आले होते, ते चकित 








आहे. तेव्हा आम्हांला जे काही सांगण्याची आज्ञा 


झाल. यहदी नसलेल्या लोकांवरसुद्धा पतित्र आत्मा 














प्रभूने तुम्हांला दिली आहे, ते ऐकण्यासाठी आम्ही 
कवक देवासमोर 


सर्व आता येथे देवासमोर जमलल आहोत.” 


कर्नेल्याच्या घरात पेत्र भाषण करतो 
अपेत्राने बोलायला सुरुवात केली: “मला आता हे 





ओतला गेला, यामुळे ते चकित झाले. “ आणि यहदी 
नसलेल्या लोकांना निरनिराव्व्या भाषा बोलताना 
आणि देवाची स्तति करताना यहदी लोकांनी पाहिले. 
4म्मग पेत्र म्हणाला, “या लोकांना पाण्याने बाप्तिस्मा 
देण्यास आपण नकार देऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे 

















खरोखर समजले आहे की, देवाला प्रत्येक मनुष्य 








आम्हांला मिळाला, त्याचप्रमाणे त्यांनाही पवित्र आत्मा 








सारखाच आहे. जो कोणी त्याची भक्ति करतो 


मिळाला आहे.” “*म्हणून पेत्राने कर्नेल्य, त्याचे 








आणि योग्य ते करतो, त्याला देव स्वीकारतो. व्यक्ति 








नातेवाईक आणि मित्र यांना बाप्तिस्मा देण्याची आज्ञा 








'कोणत्या देशाची आहे, हे महत्त्वाचे नाही. देव यहूदी 
लोकांशी बोलला. देवाने त्यांना सुवार्ता पाठविली 








केली. मग पेत्राने आणखी काही दिवस त्यांच्याबरोबर 
राहावे अशी त्या लोकांनी त्याला विनंति केली. 





प्रेषितांची कृत्यें 11:1-27 


पेत्र यरुशलेमला परत येतो 


166 





करीत असे. पण तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने 





] यहदी नसलेल्या लोकांनीसुन्धा देवाच्या 
वचनाचा स्वीकार केला आहे हे यहदा 





'होईल!' !7आपण येशू ख्रिस्तावर विश्‍वास ठेवला 
तेव्हा जसे आपणांस तसे त्यांसही देवाने सारखेच दान 








प्रांतातील प्रेषितांनी व बंधूंनी ऐकले. “पण जेव्हा पेत्र 
यरुशले मला आला, तेव्हा काही यहदी 





दिले. मग देवाचे काम मी कसा थांबब्‌ शकत होतो?” 
1४जेव्हा यहदी विश्‍्वासणाऱ्ययांनी या गोष्टी ऐकल्या 








'विरवातणोच्यानी रळ 
ऱ्ययांनी त्याच्याशी वाद घातला. 3ते म्हणाले 


क “जे 


तेव्हा त्यांनी आपले म्हणणे थांबविले. त्यांनी देवाची 





जे सुंता न झालेले ब यहदीतर आहेत अशा लोकांच्या 


स्तति केली आणि म्हणाले, “म्हणजे देव यहदी 





घरी तुम्ही गेला, एवढेच नव्हे तर तुम्ही त्यांच्यासह 
जेवणही केले! 


नसलेल्यांना त्यांचे अंत:करण बदलण्यासाठी 
मोकळीक देत आहे आणि आम्हांला जसे जीवन 





“म्हणून पेत्राने त्यांना सर्व घटना स्पष्ट करून 
सांगितल्या. “पेत्र म्हणाला, “मी यापो शहरात होतो. 
प्रार्थना करीत असताना मला तंद्री लागल्यासारखे 
झाले ब मला दृष्टान्त घडला. मी दृष्टान्तामध्ये 


रे 








प्रापत झाले तसे त्यांनाही देऊ इच्छीत आहे ” 


अंत्युखियाला सुवार्ता येते 
श्स्तेफन मारला गेल्यानंतरच्या काळात जो छळ 








आकाशातून काही तरी खाल्म येताना पाहिले. ते 


झाला, त्यामुळे विश्‍्वासणारे पांगले. यातील काही 





मोठ्या चादरीसारखे दिसत होते. ब त्याचे चारही 





दूरच्या ठिकाणी, उदा. फेनीके, कुप्र व 





कोपरे धरून ते खाली सोडले जात होते. ते खाली 
आले आणि अगदी माझ्याजवळ थांबले. "मी त्याच्या 





अंत्युखियापर्यंत गे0. विश्‍बासणाऱ्यांनी या ठिकाणी 
फक्त यहदी लोकांनाच सुवार्ता सांगितली. >१यातील 








आतमध्ये पाहिले. मी त्यात पाळीब आणि जंगली 
प्राणी पाहि. सरपटणारे प्राणी आणि उडणारे पक्षी 


काही विश्‍वबासणारे कुप्र ब करेने येथे राहणारे होते 
जेव्हा हे लोक अंत्युख्रियात आले, तेव्हा ते ग्रीक 





मी त्यात पाहिले. "एक वाणी माझ्याशी बोलताना मी 











लोकांशीही बोलले. त्यांनी या ग्रीक लोकांना 








ऐकली. 'पेत्रा, ऊठ, यातील कोणताही प्राणी मार व 


येशूविषयीची सुवाता. सांगितली. “प्रभु 





खा!' *पण मी म्हणालो, 'प्रभु, मी असे कधीही करणार 


विश्‍वासणाऱ्यांना मदत करीत होता आणि बऱ्याच 








नाही. मी अपवित्र किंबा अशुद्ध असे कधीच खाल्ले 


मोठ्या गटाने विश्‍वास ठेवला व ते प्रभूला अनुसरू 








नाही'. “आकाशातून त्या वाणीने पुन्हा उत्तर दिले, 
“देवाने करी शद्ध क्री आ रि 
देवाने या गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत. त्यांना अपवित्र 





लागले. 
2थ्याविषयीची बातमी यरुशलेम येथील 





म्हणू नकोस!' '१असे तीन वेळा घडले. मग ते सर्व 


विवबासणाऱ्या मंडळीच्या कानावर आली. म्हणून 





पुन्हा बर आकाशात घेतले गेले. 1'तेबढयात तीन 


यरूशलेम येथील विश्‍वासणाऱ्यांनी बर्णबाला 





माणसे मी ज्या घरामध्ये राहत होतो, तेथे आली. 
कैसरीया शहरातून या तीन माणसांना माझ्याकडे 


अंत्युख्याला पाठविले. 292*बर्णबा चांगला मनुष्य 
होता. तो पवित्र आत्म्याने आणि विश्‍वासाने पूर्णपणे 

















'पाठविण्यात आले होते. “आत्म्याने मला कोणत्याही 
प्रकारचा संशय न धरिता त्यांच्याबरोबर जाण्यास 
सांगितले. हे सहा बंधु (विश्‍वासणारे) जे येथे आहेत, 
तेही माझ्याबरोबर होते. आम्ही कर्नेल्याच्या घरी 

















भरलेला र जेव्हा न अंत्यख्ियाला वट व 
भरलेला होता. जेव्हा बर्णबा अंत्युख्ियाला गेला, तेव्हा 
क पाहिले कट व. लोकांना आशीर्बाद 
त्याने पाहिले की, देवाने या लोकांना खूपच आशीर्वाद 
दिला आहे. त्यामुळे बर्णबाला खूप आनंद झाला. 
अंत्युख्यातील सर्व विश्‍वासणाऱ्ययांना त्याने उत्तेजन 














गेलो उकर्नेल्याने नु च भमा 
. उकर्नेल्याने आपल्या घरात देवदूत उभा 
असलेला कसा दिसला हे आम्हास सांगितले. देवदूत 








दिले. त्याने त्यांना सांगितले, “कधीही तुमचा विश्‍वास 
गमावू नका. नेहमी प्रभूची आज्ञा अंत:करणापासून 











कर्नेल्याला म्हणाला, “काही माणसे यापोस पाठव. 
शिमोन पेत्राला बोलावून घे. '*तो तुझ्याशी बोलेल. 
तो ज्या गोष्टी तुला सांगेल, त्यामुळे तुझे ब तुझ्या 
कुटुंबाचे तारण होईल .' त्यानंतर मी माझ्या 

















पाळा.” पुष्कळ लोक खिस्ताचे अनुयायी झाले. 
25जेव्हा बर्णबा तार्सस शहरी गेला तेव्हा तो शौलाचा 

शोध घेत होता. “जेव्हा बर्णबाने त्याला शोधले तेव्हा 

त्याने शोळाला आपल्यासह अंत्युख्याला आणले 














भाषणाला सुरुवात केली. सुरुवातीला ज्याप्रमाणे पवित्र 
आत्मा आपल्यावर आला तसाच तो त्यांच्यावरही 
आला. "तेव्हा मला प्रभूचे शब्द आठवले. प्रभु 











शौलाने व बर्णबाने वर्षभर तेथे राहन पुष्कळ लोकांना 
शिकवले. अंत्युख्ियामध्ये येशच्या अनुयायांना 
“खिस्ती' हे नाव पहिल्यांदा मिळाले. "याच काळात 














म्हणाला होता, 'योहान लोकांचा बाप्तिस्मा पाण्याने 


काही संदेष्टे यरुशलेमहून अंत्युख्यास आले . 


167 


2्यांच्यापैकी एकाचे नाव अगाब होते. अंत्युख्यात 
तो उभा राहिला आणि बोलू लागला. पवित्र आत्म्याच्या 
साहाय्याने तो म्हणाला, “फार वाईट काळ सर्व 
पृथ्वीवर येत आहे. लोकांना खायला अन्न मिळणार 











प्रेषितांची कृत्यें 11:28-12:20 


आहे. त्याला वाटले आपण दृष्टान्त पाहत आहोत 
१्पहिल्या ब दुसऱ्या फेऱ्यातील पहारेकऱ्यांना 
ओलांडन पेत्र ब देबद्त लोखंडी फाटकाजवबळ येऊन 
'पोहोंचले. शहर आणि त्यांच्यामध्ये आता फक्त 














नाही.” (क्लौद्या राजा राज्य करीत होता तेव्हा 


'फाटकच होते. ते फाटक त्यांच्यासाठी आपोआप 





त्याच्या काळात हे घडल.) 2*वबिश्‍बासणाऱ्यांनी 


उघडले. पेत्र ब देवदूत फाटकामधून बाहेर पडले. 





ठरविले की, यहूदीया येथील आपल्या बंधु व भगिनींना 
जास्तीत जास्त मदत पाठविण्याचा प्रयत्न करावा 








त्यांनी एक रस्ता पार केला आणि अचानक देवदत 
पेत्राला सोडून निघून गेला. !'पेत्राला मग कळले की 








री विश्‍वबासणाऱ्याने जास्तीत जास्त 
प्रत्येक र जास्तीत जास्त मदत 
क. ठरविले 30त्यांनी * ७" जा 
'पाठवण्याचे ठरविले . *१त्यांनी पैसे गोळा करून बर्णबा 





नेमके काय घडले. आणि तो म्हणाला, “आता मला 
समजले की प्रभूने त्याचा दत माझ्याकडे पाठविला 








ब शौल यांच्याकडे दिले. मग बर्णबा ब शौल यांनी ते 
०. हळ 'बडीलजनांकडे की ळय 
पैसे यहूदीयातील वडीलजनांकडे आणले. 





हेरोद अग्निप्पा ख्रिस्ती मंडळीला दुखावतो 
। 2 त्याच काळात हेरोद राजा मंडळीतील काही 
विशिष्ट विश्‍्वासणऱ्यांचा छळ करू लागला. 








व त्याने मला हेरोदापासन सोडविले. यहदी लोकांना 
वाटले की, माझा छळ होईल. पण प्रभूने मला या 
सर्वातून सोडविले आहे. 
थ्या गोष्टीची जाणीव झाल्यावर पेत्र मरीयेच्या 
घरी गेला. ती योहानाची आई होती. (योहानाला मार्क 
असेही न 
असेही म्हणत) पुष्कळ लोक त्या ठिकाणी जमले 














थ्हेरोदाने याकोबाला तलवारीने मारण्याची आज्ञा 





होते. ते सर्व प्रार्थना करीत होते. 1पेत्राने बाहेरील 





केली. याकोब हा योहानाचा भाऊ होता. *हेरोदाने 
पाहिले को, यहूदी लोकांना हे आवडले आहे. म्हणून 
त्याने पेत्रालासुद्धा सुद्धा अटक करण्याचे ठरविले. (हे 








बाजूने दार ठोठावले. तेव्हा रुदा नावाची दासी दार 
उघडण्यासाठी आली. “तिने पेत्राचा आवाज लगेच 
ओळखला आणि ती खूप आनंदित झाली. ती दार 











वल्हांडण सणाच्या काळात घडले.) “हेरोदाने पेत्राला 
अटक करून तुरुंगात टाकले. सोळा शिपाई 
पेत्राभोबती पहारा देत होते. हेरोदाला वल्हांडण 
होईपर्यंत थांबायचे होते. मग त्याने पेत्राला लोकांसमोर 
आणण्याची योजना केली. "म्हणून पेत्राला तुंगात 

















उघडण्याचेसुद्धा विसरून गेली. ती आतमध्ये पळाली 
आणि लोकांना तिने सांगितले, “पेत्र दाराजबळ उभा 
आहे!” *विश्‍्वासणारे रुदाला म्हणाले, “तू 
बाबचळलीस!” परंतु पेत्र दाराजबळ उभा आहे, असे 
रुदा परत परत अगदी कळकळीने सांगू लागली. 








८. पे मंडळी . पेत्रासाठी 
ठेवण्यात आले. पण मंडळी सातत्याने पेत्रासाठी 
देवाकडे प्रार्थना करीत होती. 


पेत्र तुरूंग सोडतो 


म्हणून लोक म्हणाले, “तो पेत्राचा दूत असला पाहिजे! 
16घण > 2 क 
पण पेत्र बाहेरून दार सारखे ठोठावत होता. 
जेव्हा बिश्‍वासणाऱ्यांनी दार उघडले, तेव्हा त्यांनी 
पेत्राला पाहिले. ते चकित झाले होते. "पेत्राने हाताने 














पेत्र दोन शिपायांच्यामध्ये झोपला होता. त्याला 





खुणावून शांत राहायला सांगितले. मग त्याने प्रभूने 





साखळ्व्यांनी बांधले होते. तुरुंगाच्या दाराजबळ आणखी 








तुरुंगातून कसे आणले हे सविस्तर सांगितले. तो 





'काही शिपाई पहारा देत होते. ती रात्रीची वेळ होती 
व हेरोदाने असा विचार केला की, दुसऱ्या दिवशी 
र्य लोकांसमोर _ लृ अचानक कट देवाचा 

पेत्राला लोकांसमोर आणावे. अचानक देवाचा दूत 
तेथे उभा राहिला. तुरुंगाच्या खोलीत एकदम प्रकाश 
पडला. देबदूताने पेत्राच्या कुशीला स्पर्श करून त्याला 














म्हणाला, “याकोब व इतर बांधवांना काय घडले ते 

सांगा.” मग पेत्र तेथून निघून दुसऱ्या ठिकाणी गेला. 
1€दुसऱ्या दिवशी शिपाई फार हताश झाले होते. 

ब क ह. > याचा कळ 

पेत्राचे काय झाले असावे याचा ते विचार करीत 

होते. 'श्हेरोदाने पेत्राला सगळीकडे शोधले पण तो 











उठविले. देवदूत म्हणाला, “लवकर ऊठ!” तेव्हा 
पेत्राच्या हातातील साखव्व्या गळून पडल्या. “देवदूत 
पेत्राला म्हणाला, “कपडे घाल व तुझ्या बहाणा घाल.” 
मग पेत्राने कपडे घातले. मग देवदूत म्हणाला, “तुझा 
झगा अंगात घाल व माझ्यामागे ये!" *मग देवदूत 
बाहेर पडला व पेत्र त्याच्या मागे चालला. पेत्राला 
>. क. मक र 
कळत नव्हते को, देवदूत हे खरोखर काय करीत 














त्याला शोधू शकला नाही. मग हेरोदाने पहारेकऱ्ययांना 
प्रश्‍न विचारले व त्यांना मरणाची शिक्षा ठोठावली. 





हेरोद अग्निप्पाचे मरण 
नंतर हेरोद यहदातून निघून गेला. तो केसरीया 
शहरात गेला व तेथे काही काळ राहिला. **हेरोद 
सोर ब सिदोन नगरातील लोकांवर फार रागावला 





प्रेषितांची कृत्यें 12:21-13:16 


168 





होता. ते लोक मिळून हेरोदाला भेटायला आले. 





करून पफ शहरास गल. पफ यंथे त्याना एक 'यहदी 





ब्लस्तसला आपल्या बाजूला वळविण्यात ते यशस्वी 
झाले. ब्लस्तस हा राजाचा खाजगी सेवक होता. 


मनुष्य भेटला. तो जादच्या करामती करीत असे 
त्याचे नाव बर्येश होते. तो खोटा संदेष्टा होता. “बर्यश 








लोकांनी हेरोदाकडे शांततेची मागणी केली कारण 
त्यांचा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत हेरोदाच्या देशावर 
अवलंबन होता 








नेहमी सिर्ग्य पौल याच्या निकट राहण्याचा प्रयत्न 
करायचा. सिर्ग्य पौल राज्यपाल होता. ब तो हुशार 
होता. त्याने बर्णबा ब शौल यांना आपणाकडे 











2ऱ्हेरोदाने त्यांना भेटण्यासाठी एक दिवस ठरविला. 
त्या दिवशी हेरोदाने आपला सुंदर दरबारी पोशाख 
घातला होता. तो सिंहासनावर बसन लोकांसमोर 





बोलाविले. त्याला त्यांचा संदेश ऐकावयाचा होता. 
भ्परंतु अलीम जादूगार हा बर्णबा व शौल यांच्या 
विरुद्ध होता. (ग्रीक भाषेत बर्येशूसाठी अलीम शब्द 








भाषण करू लागला. “लोक मोठ्याने ओरडून 
म्हणाले, “ही तर देवाची वाणी आहे, मनुष्याची नव्हे! 





वापरतात. त्याचा अर्थ तोच आहे.) राज्यपालाने 
येशूबर विश्‍वास ठेवू नये म्हणून अलीमने त्याचे मन 














हेरोदाने या स्तुतीचा स्वीकार केला. “आणि त्याने 


बळविण्याचा प्रयत्न केला. *पण शौल आत्म्याने 





देवाला गौरव दिला नाही, म्हणून देवाच्या दूताने 





भरला होता. (शौलाचे दसरे नाव पौल) पौलाने 





लगेच आजारी यी 'किड्यांनी 
लगेच त्याला आजारी पाडले. किड्यांनी त्याला आतून 
खाल्ले आणि तो मेला. 


अलीमकडे (बर्येशकडे) पाहिले ब म्हणाला 
70“सेतानाच्या पुत्रा! जे काही योग्य असेल त्या सर्वाचा 








24देबाचा नर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत (9 
देवाचा संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पसरत 
होता. ब लोकांना प्ररित करीत होता. 
विश्‍बासणाऱ्यांचा गट दिवसेंदिवस मोठा होत होता. 











त शत्र आहेस. त दष्टाईने ब खोटेपणाने भरलेला 
आहेस. त देवाचे सत्य नेहमी खोटेपणात बदलण्याचा 
प्रयत्न करतोस! ''आता तुला देवाने स्पर्श करताच 











25बर्णबा ब शोलाने त्यांचे यरुशलेम येथील काम 


तू आंधळा होशील. भर दिवसाच्या उन्हातही तुला 





संपबिल्यानंतर ते अंत्युख्ियाला परत आले. त्यांनी 





'काही काळ दिसणार नाही.” 























मार्क योहान याला त्यांच्याबरोबर घेतले . मग अलीमसाठी सर्व काही अंधकारमय झाले. 
चाचपडत तो इकडेतिकडे फिरू लागला. कोणीतरी 
बर्णबा व शौल यांची खास कामासाठी निवड होते मदतीला घेऊन त्याचा हात धरून जाण्यासाठी प्रयत्न 
| अंत्युख्या येथील ख्रिस्ती मंडळीत काही करू लागला. जेव्हा राज्यपालाने ते पाहिले (सिर्ग्य 
संदेष्टेये व शिक्षक होते. ते पुढीलप्रमाणे: बर्णबा, पौल) त्याने विश्‍वास ठेवला. प्रभूच्या शिक्षणाने तो 
निग्न शिमोन, लूक्य कुरेनेकर, मनाएन (जो चकित झाला. 
हेरोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला), आणि शौल 





ही सर्ब माणसे देवाची सेवा करीत असत ब उपास 
करीत असत. पवित्र आत्मा त्यांना म्हणाला, “बर्णबा 
शौलाला माझ्याकडे द्या. एक खास काम 


पौल व बर्णबा कुप्र सोडतात 
13पौल व जे लोक त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडून 
पट: च निघाले कळ 'पंफल्यातील पिर्गा ळे 
समुद्रमार्गे निघाले. ते पंपु पिर्गा गाबी आले. 





व 
त्यांच्याकडून मला करवून घ्यायचे आहे. हे काम 
सययी 


करण्यासाठी मी त्यांना निवडले आहे 
अम्हणन मंडळीने उपास व प्राथना केल्या. त्यांनी 








परंतु योहान (मार्क) त्यांना सोडून परत यरुशलेमला 
गेला. त्यांनी त्यांचा प्रवास पुढे चालू ठेवला. 
पिर्गापासून पुढे ते अंत्युख्यास गेले. (जे 











बर्णबा व शौल यांच्या डोक्‍्यांवर हात ठेवून प्रार्थना 
केली. मग त्यांना पाठवून दिले. 





कुप्र येथे बर्णबा ब शोल 
“पवित्र आत्म्याच्या द्वारे बर्णबा ब शौल यांना 





'पिसीडीयाजवळ होते.) अंत्युख्थियात असताना शब्बाथ 
दिवशी ते यहदी सभास्थानात गेले आणि तेथे बसले. 
15पवित्र व क बट संदेष्ट्यांच्या डे 
पवित्र शास्त्रातील नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांच्या 
लिखाणाचे बाचन झाले. मग सभास्थानाच्या 
अधिकाऱ्यांनी पौल ब बर्णबाला निरोप पाठविला: 




















पाठविण्यात आले. ते सलुकीया शहराला गेले. नंतर 


“बंधूनो, येथील लोकांना काही मदत होईल असे 





क कळ कळ र कळ ञ्जेव्हा च 'शोल 
त समुद्रमाग कुप्र बेटावर गल. "जंव्हा बणंबा ब शाल 


'काही तरी तुम्हांला सांगायचे असेल तर कृपा करून 





सलमीन शहरात आले, तेव्हा त्यांनी देवाचा संदेश 


बोला!” 





यहदी लोकांच्या सभास्थानात दिला. मार्क म्हटलेला 





16पौल उभा राहिला. आणि आपला हात उंचावून 





योहान त्यांच्या मदतीला होता. “ते संपर्ण बेट पार 





(लोकांचे लक्ष वेधून घेऊन) म्हणाला, “माझ्या यहूदी 


169 





बांधवानो ब इतर लोकहो, जे तुम्ही खऱ्या देवाची 


प्रेषितांची कृत्यें 13:17-40 
या गोष्टी लिहिल्या होत्या की, जे वाईट ते 








उपासना करता, ते कृपा करून माझे ऐका! 


त्याच्याबाबतीत घडणारे होते, ते सर्व या यहदी लोकांनी 





7म्दप्राएलाच्या देवाने आपल्या वाडवडिलांची निवड 


येशूला केले. मग त्यांनी येशूला वधस्तंभावरून खाली 








केली. ते ज्या काळात इजिप्तमध्ये परकी म्हणून 
राहत होते, त्याकाळात देवाने त्यांना यशस्वी होण्यास 





घेतल. व त्याला कबरेत ठेवले. ३*पण देवाने त्याला 
मरणातून उठविले यानंतर, पुष्कळ दिवसांपर्यंत जे 











केली . ७ ळा क. पे ळग 
मदत केली. मोठ्या सामर्थ्याने देवाने त्यांना त्या देशातून 
अहे अट 18 मार्त ५. ठे 
बाहेर आणले. !8आणि देवाने अरण्यातील चाळीस 


त्याच्याबरोबर होते, त्यांना गालीला पासून 
कळच 3? कसे मरी क द्लि डोळे 
यरुशलेमपर्यंत येशूने दर्शन दिले. ते लोक आता 





वर्षांत त्यांना सहनशीलता दाखविली. !*देवाने 


त्याचे साक्षीदार म्हणून लोकांसमोर आहेत. ३>आम्ही 





'कनानच्या प्रदेशातील सात राष्ट्रांना नाश केला. देवाने 
त्यांच्या जमिनी त्याच्या लोकांना दिल्या. **हे सर्व 
साधारणपणे चारशेपन्नास वर्षांत घडले 

“त्यानंतर देवाने आपल्या लोकांना शास्ते (नेते) 
दिले. ते शमुवेल संदेष्टेयाच्या काळापर्यंत. "मग 














तुम्हांला देवाने जे अभिवचन आमच्या वाडवडिलांना 
(पूर्वजांना) दिले त्याविषयी सुवार्ता सांगतो. 3 आम्ही 
त्यांची लेकरे (वंशज) आहोत आणि देवाने हे 
अभिवचन आमच्या बाबतीत खरे करून दाखविले. 
देवाने हे येशूला मरणातून पुन्हा उठविण्याद्वारे केले. 














लोकांनी राजाची मागणी केली. देवाने त्यांना किशाचा 
पुत्र शौल याला दिले. शौल हा बन्यामिनाच्या वंशातील 
होता. तो चाळीस वर्षेपर्यंत राजा होता. “नंतर देवाने 
शौलाला काढून टाकले. देवाने दाबीदाला त्यांचा 
राजा केल. दाबीदाविषयी देव असे बोलला: दावीद, 
इशायाचा पुत्र, हा मला आवडला. मला ज्या गोष्टी 














आम्ही याविषयी स्तोत्रसंहितातेमध्येसुद्धा वाचतो: 


'तू माझा पुत्र आहेस. आज मी तुझा पिता 
झालो आहे.' 
स्तोत्र. 2:7 








पाहिजेत त्या सर्ब तो करील. याच दाविदाच्या 


34देवाने 2 उठविले 42 क: री 
देवाने येशूला मरणातून उठविले. येशू पुन्हा कबरेत 








वंशजातून देवाने इस्राएल लोकांचा तारणारा आणिला. 
तो वंशज येश्‌ आहे. देवाने हे करण्याचे अभिवचन 
दिले होते. “येश येण्यापूर्वी सर्ब यहदी लोकांना 





जाऊन माती बनणार नाही. म्हणून देव म्हणाला: 


*दाविदाला देण्यात आलेली पवित्र ब 





योहानाने उपदेश केला. त्यांच्या अंत:करणात बदल 
व्हावा म्हणून योहानाने लोकांना सांगितले की, त्यांनी 
बाप्तिस्मा घेतला पाहिजे. “जेव्हा योहान आपले काम 
संपवत होता, तेव्हा तो म्हणाला, 'मी कोण आहे असे 
तुम्हांला वाटते? मी ख्रिस्त नाही. तो नंतर येत आहे. 
त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्याची सुद्धा माझी लायकी 
नाही.' 

26“माझ्या बंधनो, अब्राहामाच्या कुटुंबातील पुत्रांनो, 
आणि तुम्ही यहदी नसलेले पण खऱ्या देवाची उपासना 











सत्यअभिवचने मी तुला देईन' 
यशया 55.3 


3 पण दुसऱ्या ठिकाणी देव म्हणतो: 





'तू तुझ्या पवित्र पुरुषाला कबरेत कुजण्याचा 
अनुभव घडू देणार नाहीस.' 
स्तोत्र. 16-70 





करणारे, ऐका! या तारणाची बातमी आम्हांला 


36ज्या काळात दावीद राहत होता तेव्हा त्याने देवाच्या 





सांगितली गेली. “जे यरूशलेममध्ये राहतात ते यहदी 





इच्छेप्रमाणे केले. मग तो मेला. आपल्या 





ब यहदी पुढारी यांना जाणीव झाली नाही की, येश 


८१ 


'वाडवडिलांशेजारी त्याला पुरले. आणि कबरेत त्याचे 





हा तारणारा होता. येशविषयी जे शब्द भविष्यवाद्यांनी 


शरीर कुजले ४श्पण ज्याला देवाने मरणातून पुन्हा 








लिहिले ते यहदी लोकांसाठी प्रत्येक शब्बाथाच्या 
वारी वाचले गेले. परंतु त्यांना ते समजले नाही. 





उठविले, त्याला कुजण्याचा अनुभव आला नाही. 
38-४्बंधूनो, आम्ही जे सांगत आहोत ते तुम्ही समजून 








यहदी लोकांनी येशूचा धिक्का गर केला. जेव्हा त्यांनी 
असे केले, तेव्हा त्यांनी भविष्यावाद्यांचे म्हणणे खरे 


> 





घेतले पाहिजे: या एकाकडूनच तुमच्या पापांची क्षमा 
तुम्हांला मिळू शकते. मोशेचे नियमशास्त्र तुम्हांला 








ठरविले! येशूने का मरावे याचे खरे कारण ते 


तुमच्या पापांपासून मुक्त करणार नाही. पण प्रत्येक 








शोधू शकले नाहीत. पण त्यांनी पिलाताला सांगितले 


व्यक्ति जी त्याच्यावर विश्‍वास ठेवते, ती त्याच्याह्वारे 





'की त्याला जिवे मारावे. शास्त्रामध्ये येशूच्याबद्दल 


त्या सर्वबांविषयी न्यायी ठरविली जाते. *१संदेष्टेयांनी 


प्रेषितांची कृत्यें 13:41-14:9 


सांगितलेल्या काही गोष्टी घडतील. सावध राहा! या 
गोष्टी तुमच्याबाबत होऊ नयत म्हणून जपा. 
भविष्यवादी म्हणाला: 

1 ऐका 


ऐका, जे तुम्ही संशय धरता! तुम्ही चकित 
होता पण मग दूर जाता व मरता; कारण 





170 


* आणि म्हणन देवाचा संदेश संपूर्ण देशात सांगितला 
गेला. *"तेव्हा यहदी लोकांनी शहरातील काही धार्मिक 
स्त्रिया ब पुढारी यांना भडकावून दिले. त्या लोकांनी 
'पौल व बर्णबा यांच्याविरुद्ध अनेक वाईट गोष्टी केल्या 
आणि त्यांना शहराबाहेर घालवून दिले. 5 मग पौल 














तुमच्या काळामध्ये मी (देव) काही तरी 
करीन ज्याच्यावर तुमचा विश्‍वास बसणार 
नाही कोणी ते स्पष्ट करून सांगितले तरी 
तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नाही.'” 

हबक्कूक क्त 











4/जेव्हा पौल व बर्णबा (सभास्थानातून) जाऊ 


व बर्णबा यांनी आपल्या पायाची धूळ झटकली. व ते 
इकुन्या शहराला गेले. पण अंत्युख्ययातील येशूचे 
अनुयायी आनंदाने ब पवित्र आत्म्याने भरून गेले 


होते. 








इकुन्या येथे पौल व बर्णबा 





लागले, तेव्हा लोक म्हणाले की, पुढील शब्बाथाच्या 
दिवशी परत या आणि आम्हांला याविषयी अधिक 


। 4 'पौल व बर्णबा इकुन्या शहरात गेले. ते तेथील 
यहदी सभास्थानात गेले. (प्रत्येक शहरात 
गेल्यावर ते असेच करीत) तेथील लोकांशी ते बोलले 








सांगा. “3सभास्थानातील बैठक संपल्यावर अनेक 
यहदी लोक आणि यहदी मतानुसारी चालणारे इतर 








'पौल व बर्णबा इतके चांगले बोलले की, पुष्कळ 
यहदी लोकांनी व ग्रीक लोकांनी त्यांनी जे सांगितले 








धार्मिक लोक पौल व बर्णबा यांच्यामागे गेले. पौल 


त्यावर विश्‍वास ठेवला. “परंतु काही यहदी लोकांनी 





व बर्णबा यांनी त्या लोकांना देवाच्या कृपेत टिकून 
राहण्यास कळकळीची विनंति केली. 





विश्‍वास ठेवला नाही. त्यांनी यहदीतर लोकांची मने 
भडकाविली आणि बंधुजनांविषयीची मने वाईट केली. 








“पुढील शब्बाथवारी शहरातील जबळ जवळ सर्व 
> प >. ऐकण्यासाठी कळसे *यहदी 
लोक देवाचे वचन ऐकण्यासाठी एकत्र आले. “यहूदी 








अम्हणून पौल व बर्णबाने त्या ठिकाणी बरेच दिवस 
मुक्काम केला. आणि धैर्याने येशूविषयी सांगत राहिले 





लोकांनी त्या सर्वांना तेथे पाहि. त्यामुळे यहदी 


'पौल व बर्णबाने देवाच्या कृपेव्रिषयी संदेश दिला 





लोकांना मत्सर वाट लागला. तेही काही फार बाडेट 


'दवान त्याना पौल व बर्णबाला चमत्कार बव अद्‌भुत 








गोष्टी बोलले आणि जे पौल बोलला त्याविरुद्ध वाद 
उपस्थित केला. *“पण पौल व बर्णबा फार धैर्याने 


“क्ट न्य जे रि होते 
कृत्ये करण्यास मदत करून ते जे काही सांगत होते 
ते खरे ठरविले. “परंतु शहरातील काही लोकांना 





बोलले. ते म्हणा", “देवाचा संदेश तुम्हा यहद्यांना 


यहदी लोकांची मते पटली. दसऱ्या लोकांना पौल व 





प्रथम आम्हांला सांगितलाच पाहिजे. पण तुम्ही 





बणंबाचे म्हणणे पटले. (त्यांनी विश्‍वास ठेवला) 





ऐकण्यास नकार देत आहात. तुम्ही तुमचे स्वत:चेच 
नुकसान करून घेत आहात. व अनंतकाळचे जीवन 





त्यामुळे शहरात दोन तट पडले. 
$काही यहदीतर लोक, काही यहदी लोक व 











प्राप्त करून घेण्यासाठी अपात्र ठरत आहात! म्हणून 





त्यांचे पुढारी यांनी पौळ ब बर्णबाला बाधले व इजा 





आम्ही आता दुसऱ्या देशांतील यहूदीतर लोकांकडे 
जाऊ! 





करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पौल व बर्णबा यांना 
दगडमार करून मारावयाचे होते. “जेव्हा पौल व 








“प्रभूने आम्हांला हे करण्यास सांगितले आहे. 
प्रभु म्हणाला. 
'दुसऱ्या देशांसाठी मी तुम्हाला प्रकाश असे 
केले यासाठी को, तुम्ही पृथ्वीवरील सर्व 
लोकांना तारणाचा मार्ग दाखवू शकाल. 
यशया 49.6 











बर्णबा यांना त्याविषयी कळले तेव्हा त्यांनी ते शहर 
सोडले. ते लुम्न व दर्बे या लुककवनियाच्या नगरात 
गेल. आणि त्या शहरांच्या सभोवतालच्या परिसरात 
गेले. “त्या ठिकाणीसुद्धा त्यांनी सुवार्ता सांगितली. 











लुज व दर्बे येथे पौल 





4शजेव्हा यहदी नसलेल्यांनी पौलाला असे बोलताना 





श्लुम्र येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते 





__ क न आनंदित > > र 
एकल तेव्हा ते फार आनंदित झाल. दवाच्या सदशाचा 


तो जन्मत:च पांगळा जन्मला होता. ब कधीच चालला 








त्यांनी बहुमान केला. आणि त्या लोकांपैकी पुष्कळांनी 
संदेशावर विश्‍वास ठेवला. कारण ते अनंतकाळच्या 
जीवनासाठी निवडले गेले होते. 





नव्हता. *"पौल भाषण करीत असताना हा मनुष्य 
ऐकत होता. पौलाने त्याच्याकडे पाहिले, पौलाने 
पाहिले की, देव त्याला बरे करील असा त्या मनुष्याचा 





171 





विश्‍वास झाला आहे. "तेव्हा पौल मोठ्याने म्हणाला, 
“तुझ्या पायावर उभा राहा!” तेव्हा त्या मनुष्याने उंच 





प्रेषितांची कृत्यें 14:10-15:4 


सिरीयातील अंत्युख्याला परत येणे 
आणि त्या नगरात त्यांनी सुवार्ता सांगून अनेक 





उडी मारली आणि चाल लागला. !'पोलाने केलेले 
लोकांनी जेव्हा पाहिले, तेव्हा ते आपल्या ल॒कवनिया 





लोकांना शिष्य केले. त्यानंतर ते लुस्त्र, इकुन्या 
आणि अंत्युख्या नगरांना परत आले. “आणि त्यांनी 








भाषेत ओरडले. ते म्हणाले, “देव माणसांसारखे झाले 


तेथील शिष्यांना येशूवरील विश्‍वासात बळकट केले. 





आहेत! ते आमच्याकडे खाली आले आहेत! 


त्यांनी आपल्या विश्‍वासात अढळ राहावे म्हणून 





लोकांनी बर्णबाला ज्युपिटर* म्हटले ब पौलाला 
मर्व्यरी स 
र्युरी* म्हटले. कारण पौल मुख्य बोलणारा होता. 





उत्तेजन दलं क क मक. किरत रि तोंड वी 

उत्तेजन दिले. ते म्हणा", “अनेक दुःखांना तोंड देत 
कि देवाच्या राज्यात ल; क पाहिजे ११ 23पोल 

आपण देवाच्या राज्यात प्रवेश केला .” 23पोल 





1उज्युपिटरचे मंदिर जवळ होते. या मंदिराचा पुजारी 





व बर्णबाने प्रत्येक मंडळीत बडीलजनांची नेमणूक 








काही बेल व फुले घेऊन वेशीजवळ आला. पुजारी 





केली. त्यांनी या वडिलांसाठी उपास आणि प्रार्थना 





ब लोकांना पौल व बर्णबा यांची उपासना करण्यासाठी 
त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता. 


केल्या. प्रभु येशवर विश्‍वास असलेले असे सर्व 
बडीलजन होते म्हणन पौलाने व बर्णबाने त्यांना 
प्रभच्या हाती सोपविले 








4परंतु ते काय करीत आहेत, हे जेव्हा पौल व 


2“पौल आणि बर्णबा पिसीदिया प्रदेशातन गेले नंतर 








बर्णबा यांना समजले तेव्हा त्यांनी आपले कपडे फाडले 
व लोकांच्या गर्दीत शिरले आणि मोठ्याने म्हणाले , 
४5*लोकांनो, ह्या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात? 
आम्ही देव नाही! तुम्हांला जशा भावना आहेत, तशाच 
आम्हालाही आहेत! आम्ही तुम्हांला सुवार्ता सांगायला 
आलो. आम्ही तुम्हांला हे सांगत आहोत की या व्यर्थ 
गोष्टींपासून तुम्ही तुमचे मन वळवावे. खऱ्या जिवंत 

















ते पंफुलिया येथे आले. “त्यांनी पिर्गा शहरात देवाचा 
संदेश दिला नंतर ते अत्तालिया शहरात गेले. “नंतर 
तेथन पुढे पौल व बर्णबा सिरीया येथील अंत्युख्यियात 
समुद्रमार्गे गेले. जे काम त्यांनी पर्ण केले होते त्याची 
सुरुवात त्यांनी अंत्युख्यियापासूनच केली होती 
2्जेव्हा ते तेथे पोहोंचले, तेव्हा त्यांनी मंडळीला 
एकत्र बोलाविले आणि देवाने त्यांच्याबाबतीत ज्या 

















च कत पक जी त्यानेच 

दवाकड आपल मन लावाव. त्यानंच आकाश, पृथ्वी 
जे व ळी निर्माण १. तुहि, भपतकाळात 

समुद्र ब जे काही आहे ते निर्माण केले भूतकाळात, 





ज्या गोष्टी केल्या त्या त्यांना सांगितल्या तसेच दुसऱ्या 
देशातील लोकामध्ये > डक. व. ळे डक ही 
देशातील यहदीतर लोकांमध्ये देवाने कसे दार उघडले 





देबाने सर्व राष्ट्रांना त्यांना जसे पाहिजे तसे वागू दिले 


ते सांगितल. **नंतर ते शिष्यांबरोबर तेथे बरेच दिवस 








म्परंतु देवाने अशा गोष्टी केल्या की त्या द्वारे तो 
खरा आहे हे सिद्ध व्हावे. तो तुमच्यासाठी चांगल्या 
गोष्टी करतो. तो तुम्हांला आकाशातून पाऊस देतो. 
योग्य वेळी तो तुम्हांला चांगले पीक देतो. तो तुम्हांला 
भरप्र अन्न देतो ब तो तुमची अंतःकरणे आनंदाने 
भरतो” !*्पौल व बर्णबाने ह्या गोष्टी लोकांना 
सांगितल्या. व मोठ्या प्रयासाने आपणास यज्ञ 
अर्पिण्यापासून त्याना परावृत केले 

1्नंतर अंत्युख्िया ब इकुन्या येथील काही यहदी 




















राहिले. 


यरुशलेम येथील सभा 

। मग काही माणसे यहदीया प्रांतातून 
अंत्युख्यास आली. ती बंधुजनांना (यहदीतर) 

शिक्षण देऊ लागली: “तुमची सुंता झालेली नसेल 
तर तुमचे तारण होणार नाही. मोशेने आम्हांला हे 
करायला शिकविले.” श्पौल वब बर्णबा या 
शिक्षणाविरुद्ध होते. या विषयावर त्या लोकांशी पौलाने 

















लोक तेथे आले. त्यांनी लोकसमुदायाची मने आपल्या 


(१ > ठरविले 
व बर्णबाने वाद घातला, म्हणन लोकांनी असे ठरविले 





बाजस बळविली. आणि पौलाला दगडमार केला. 
त्यात पौल मेला असे समजन त्यांनी त्याला ओढत 


की, पौल, बर्णबा ब इतर काही जणांना यरुशलेमला 
पाठवायचे. हे लोक त्या ठिकाणी प्रेषित व 

















नेऊन नगराबाहेर टाकले. २१येशचे शिष्य पौलाभोवती 





वबडीलजनांशी या विषयावर अधिक बोलण्यासाठी 








जमा झाले मग पौल उठून परत शहरात गेला व 
दुसऱ्या दिवशी ते दोघे दर्बेला गेले. 








ज्युपिटर अनेक ग्रीक देवांमधील अत्यंत महत्त्वाचा देव. 





मर्वर्युरी ग्रीकांचा आणखी एक दे व. तो इतर देवांचा निरोप्या 
आहे असे ते मानीत. 


गेले. 3मंडळीने त्यांना प्रवासास जाण्यासाठी मदत केली. 
हे लोक फेनीके ब शोमरोन प्रांतातन जात असता 
यहदीतर विदेशी लोक देवाकडे कसे वळले. याविषयी 
सविस्तर हकीगत त्यांनी तेथील बंधुवर्गाला सांगितली. 
त्यामुळे ते फार आनंदित झाले. “ते जेव्हा यरुशलेमला 
'पोहोंचले तेव्हा तेथील ख्रिस्ती मंडळी, प्रेषित आणि 




















प्रेषितांची कृत्यें 15:5-26 


'बडीलजन यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यावेळी पौल व 
बर्णबा यांनी आपल्या हातून देवाने जे काम करून 
घेतले त्याविषयी सविस्तर सांगितले. 
5परूशी गटातील काही विश्‍वासणारे उभे राहिले 
आणि म्हणाले, “यहदीतर विश्‍वासणाऱ्यांची सुंता 
झालीच पाहिजे. तसेच आपण त्यांना मोशेचे नियम 
'पाळण्याविषयी शिकविले पाहिजे! 
५मग प्रेषित आणि वडीलजन या समस्येचा अभ्यास 
करण्यासाठी एकत्र जमले. "त्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. 
मग पेत्र उभा राहिला. आणि त्यांना म्हणाला, “माझ्या 
बंधंनो मला माहीत आहे, सुरुवातीला जे काही घडले, 
ते तुमच्या आठवणीत आहे. जे यहदी नाहीत, त्या 
लोकांना सुवार्ता सांगण्यासाठी तुमच्यामधून देवाने 
माझी निवड केली. यासाठी की, त्यांनीही विश्‍वास 
धरावा. "देव सर्वांचे विचार जाणतो. आणि त्याने या 
यहदीतर लोकांचा स्वीकार केला आहे. देवाने जसा 
आम्हांला पवित्र आत्मा दिला, तसाच त्यांनाही देऊन 
त्याने हे आम्हांस दाखवून दिले. देवाच्या दृष्टीने ते 
लोक आपल्यापेक्षा वेगळे नाहीत. जेव्हा त्यांनी 
विश्‍वास ठेवला, तेव्हा त्याने त्यांची हृदये शुद्ध केली. 
10मग आता यहदीतर लोकांच्या मानेवर जड ज॒ तुम्ही 
'का ठेवीत आहात? तुम्ही देवाला राग आणीत आहात 
'काय? आपण व आपले वाडवडील (पूर्वज) हे ओझे 
वाहण्याइतके सशक्त नव्हतो. ''आम्ही असा विश्‍वास 
धरतो की, आम्ही आणि हे लोक प्रभु येशूच्या कृपेमुळे 
तारले जाणार आहोत.” 
13मग सगळे लोक शांत झाले. ते पौल व बर्णबाचे 
बोलणे ऐकू लागले. पौलाने व बर्णबाने लोकांना 
सांगितले को, देवाने त्यांच्याद्वारे यहदीतर लोकांमध्ये 
चमत्कार व अद्‌भुत कृत्ये केली. 'उपौलाने व बर्णबाने 
आपले बोलणे संपवि. मग याकोब बोलला. तो 
म्हणाला, “माझ्या बंधूनो, माझे ऐका. '*शिमोन (पेत्र) 
याने यहदीतर लोकांना देवाने आपले प्रेम कसे 
दाखविले ते सांगितले. पहिल्यांदाच देवाने यहदीतर 
लोकांना स्वीकारले. आणि त्यांना आपले लोक 
बनविले. !संदेष्टेयांच्या शब्दांनी सुद्धा याला सहमती 
दर्शविली: 
16मी (देव) यानंतर परत येईन मी दाविदाचे 
घर पुन्हा बांधीन ते पडलेले आहे त्याच्या 
घराचे पडलेले भाग मी पुन्हा बांधीन मी 
त्याचे घर नवे करीन 
77 मग इतर सर्व लोक देवाचा शोध करतील 
सर्व यहूदीतर लोकसुद्धा माझे लोक आहेत 





























































































































172 


असे मी मानतो. प्रभु (देव) असे म्हणाला, 
व हे करणारा तोच आहे. 

18 या सर्व गोष्टी सुरुवातीपासूनच माहीत 
आहेत' असोस 9:11-12 





“म्हणन मला वाटते जे यहदीतर बंधु देवाकडे 
वळले आहेत, त्याना आपण तसदी देऊ नये 





20त्याऐबजी आपण त्यांना एक पत्र लिहू या. आपण 
त्यांना या गोष्टी सांगू 





मूर्तिपुढे ठेबलेले अन्न खाऊ नका. (त्यामुळे 
अन्न अशुद्ध होते) कोणत्याही प्रकारचे 
अनैतिक पाप करू नका. रक्त चाखू नका 
गुदमरून मारलेले प्राणी खाऊ नका. 








अतत्यांनी या गोष्टी करू नयेत. कारण अजूनसुद्धा 
प्रत्येक शहरात यहदी लोक आहेत जे मोशेचे नियम 
शिकवितात. बऱ्याच वर्षांपासून दर शब्बाथ दिवशी 
सभास्थानातून मोशेचे नियम वाचण्यात येतात. 








यहूदीतर विश्‍वासणाऱ्ययांना पत्र 

थप्रेषितांना, बडीलजनांना व सगव्व्या मंडळीला 
वाटत होते की, पौल व बर्णबा यांच्याबरोबर आणखी 
'काही माणसे अंत्युख्यियाला पाठवावीत. मंडळीने त्यांचे 
स्वत:चे काही लोक निवडलले. त्यांनी यहदा 
(बरसंब्बा) आणि सीला यांना निवडले. यरुशलेमधील 
बंधुवर्गामध्ये या माणसांचा आदर केला जात असे. 
मंडळीने या लोकांबरोबर हे पत्र पाठविले . पत्रात 
असे लिहिले होते की, 























प्रेषित, बडीलजन आणि तुमचे बंधुजन 
यांजकडून अंत्युख्िया शहरातील तसेच सीरीया 
ब किलकिया देशातील सर्ब यहूदी नसलेल्या 
बांधवांस: प्रिय बंधूनो, आम्ही असे ऐकले 
की, आमच्यातील काही लोक तुमच्याकडे 

ण ज्या त्यांनी सांगितल्या त्यामळे च 
आले. ज्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या त्यामु 
तुम्हांला त्रास झाला व तुम्ही हताश झालात. 
परंतु आम्ही त्यांना हे करण्यास सांगितले नाही! 
25आम्ही सर्वांनी या गोष्टीला सहमती दर्शविली 
कौ, काही लोकांची निवड करून त्यांना 

कि की ळर 

तुमच्याकडे पाठवावे. आमचे प्रिय मित्र पौल 
व बर्णबा यांच्यासह ते असतील. *बर्णबा व 


























173 


प्रेषितांची कृत्यें 15:27-16:10 





पौल यांनी आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या 


यालाही घ्यायचे होते. ४४पण ज्याने पंफुलिया येथे 





सेवेसाठी आपले जीवन दिले आहे. म्हणून 
आम्ही यहदा ब सीला यांना त्यांच्याबरोबर 
'पाठवत आहोत. ते सुद्धा तुम्हांला त्याच गोष्टी 
सांगतील . पवित्र आत्म्याला असे वाटते की, 
तुमच्यावर आता अधिक ओझे असू नये. आणि 











त्यांची साथ सोडली ब आपले काम पर्ण केले नाही, 
त्याला आपल्यासोबत घेऊ नये असे पौलाचे म्हणणे 
होते 3३*पौल आणि बर्णबा यांच्यात यावरून मोठा वाद 
झाला. ते विभक्त झाले व वेगव्व्या मार्गानी गेले. 
बर्णबा योहानासह कुप्र येथे समुद्रमार्ग गेला. *"पौलाने 











आम्हांला ते मान्य आहे. तुम्ही फक्त पुढील 
गोष्टी कराव्यात: 





सीलाला आपल्यासोबत नेण्यासाठी निवडले. 
अंत्युख्यातील बांधवांनी, पौलाला देवाच्या कृपेबर 
सोपवले आणि मग त्यांना रवाना केले. *'पौल, सीरीया 

















29 कोणतेही अन्न जे मूर्तीला वाहिले आहे ते 
खाऊ नका रक्त चाखू नका गुदमरून 
मारलेले प्राणी खाऊ नका. कोणत्याही 
प्रकारचे अनैतिक पाप करू नका. 








जर तुम्ही या गोष्टींपासून दूर राहाल, तर तुम्ही 
चांगले क तमचा 

चांगळे कराल आता आम्ही तुमचा निरोप 
घेतो कळावे. 


3१मग पौल, बर्णबा, यहूदा व सीला यांनी यरुशलेम 
सोडल. ते अंत्युख्यास गेले. अंत्युख्यात त्यांनी 
विश्‍वासणाऱ्यांना एकत्र केल. आणि त्यांना ते पत्र 
दिले. जेव्हा त्यांनी ते पत्र वाचल. ते आनंदित 
झाले. पत्राने त्यांचे समाधान झाले. /यहदा व सीला 
हेसुद्धा संदेष्टे होते. त्यांनी विश्‍्वासणाऱ्या बंधूंना 
विश्‍वासात भक्कूम करण्यासाठी पुष्कळ गोष्टी 
सांगितल्या. *्यहूदा ब सीला काही काळ तेथे 
राहिल्यानंतर ते निघून गेले. बंधूंकडून त्यांना शांतीचा 
आशीर्वाद मिळाला. ज्या यरुशलेममधील बंधूनी यहदा 

सीला यांना पाठवले होते, त्यांच्याकडे ते परत 
गेले , 34 

35पण पौल व बर्णबा अंत्युख्यातच राहिले. त्यांनी 
व इतर पुष्कळ लोकांनी सुवार्ता सांगितली आणि 
प्रभूचा संदेश लोकांना शिकविला. 















































पौल व बर्णबा वेगळे होतात 
३6काही दिवसांनंतर पौलाने बर्णबाला सांगितले, 
“आपण पुष्कळ गावात प्रभूचा संदेश दिला. आपण 
पुन्हा या गावांमध्ये तेथील बंधुभगिनींना भेट देण्यासाठी 
आणि त्यांचे कसे काय चालले आहे हे पाहण्यासाठी 
जायला हवे.” 3स्बर्णबाला ्ि त्यांच्यासोबत ९ 
जायला हवे.” "बर्णबाला त्यांच्यासोबत योहान (मार्क) 

















वचन 34 प्रेषितांनी केलेले कार्याच्या काही प्रतीमध्ये बचन 34 
आहे. “... पण सीलने तेथेच राहायचे ठरविले.” 


ब किलकीया भागातील मंडव्व्यांना स्थैर्य देत गेला. 


तीमथ्य पौल व सीला यांच्यासह जातो 
]| 6 पौल दर्बे व लुस्त्र या शहरांमध्ये गेला. तेथे 

खिस्ताचा एक शिष्य ज्याचे नाव तीमथ्य, तो 
होता. तीमथ्याची आई एक यहदी बिश्‍बासणारी स्त्री 
होती. त्याचा पिता एक ग्रीक मनुष्य होता 
“तीमथ्याविषयी लुस्त्र ब इकुन्या येथील बंधुजनांचे 
फार चांगले मत होते. *तीमथ्याला आपल्याबरोबर 
प्रवासाला घेऊन जावे अशी पौलाची इच्छा होती. पण 
त्या भागात राहणाऱ्या यहदी लोकांना माहीत होते 
'की, तीमथ्याचे बडील ग्रीक (यहदीतर) आहेत. म्हणून 
पौलाने यहदी लोकांचे समाधान होण्यासाठी तीमथ्याची 
सुंता केली. “मग पौल व त्याच्याबरोबर असलेले 
लोक इतर शहरांमधून प्रवास करीत निघाले 
यरुशलेममधील प्रेषितांनी ब बडीलजनांनी दिलेले 
नियम व त्यावरचे निर्णय ते विश्‍वासणाऱ्यांना देत 
गेले. त्यांनी विश्‍वासणाऱ्यांना त्या नियमांचे पालन 
करण्यास सांगितले. *मग मंडव्व्या विश्‍वासात भक्कम 
होत गेल्या व संख्येतदेखील त्या वाढत गेल्या. 









































पौलाला आशियातून बोलावतात 

पौल व त्याच्याबरोबर असलेले बंध फ्रुगिया व 
गलतीया या प्रदेशातून गेले. आशिया देशात पक्‍ित्र 
आत्म्याने त्यांना सुवार्ता सांगण्यास मना केले. र्पौल 
व तीमथ्य मिसिया देशाच्या जवळ गेले. त्यांना बिथनीया 
प्रांतात जायचे होते. पण येशच्या आत्म्याने त्यांना 
आत जाऊ दिले नाही. “म्हणून ते मिसियाजबळून 
जाऊन त्रोबस येथे गेले. *त्या रात्री पौलाने एक 
दृष्टान्त पाहिला. या दृष्टान्तामध्ये “मासेदोनियाला या 
आणि आम्हांला मदत करा!" अशी विनंति 
मासेदोनियातील कोणीतरी मनुष्य उभा राहन पौलाला 
करीत होता. !१पौलाला हा दृष्टान्त झाल्यावर आम्ही 
तेथे जाऊन तेथील लोकांना सुवार्ता सांगावी यासाठी 


























प्रेषितांची कृत्यें 16:11-34 


174 





देवाने आम्हांला बोलाविले. हे आम्ही समजलो. आणि 


त्या मुलीचा वापर पैसे कमविण्यासाठी करू शकणार 





लगेच मासेदोनियाला जाण्याच्या तयारीला लागलो. 


'लीदीयाच्या मनाचा पालट 


नाहीत. म्हणन त्यांनी पौळ व सीला यांना धरून 
शहरातील सभेच्या ठिकाणी ओढन नेल. शहराचे 
अधिकारीही तेथे होते. 20त्या लोकांनी पौळ वब सीला 











॥नंतर आम्ही जहाजाने त्रोबस सोडले आणि आम्ही 
समश्राकेस येथे समुद्रमार्गे आलो. दुसऱ्या दिवशी 





यांना पुढाऱ्यांपुढे आणले. व ते म्हणाले, “हे लोक 
यहूदी आहेत. आपल्या शहरात ते त्रास देत आहेत. 
2आमच्यासाठी ज्या गोष्टी योग्य नाहीत त्या 











नियापोलीस येथे गेलो. !*नंतर आम्ही फिलिप्पैला 





गेलो. ते त्या भागातील मासेदोनियातील पहिले नगर 


करण्यासाठी ते लोकांना सांगत आहेत. आम्ही रोमी 








क. कळ. लोकांचे ०. वी 
आहे. ते रोमी लोकांचे नगर आहे. त्या नगरात 
आम्ही काही दिवस राहिलो. 


नागरिक आहोत व या गोष्टी आम्ही करणार नाही. 
लोक पौल व सीला यांच्याविरुद्ध होते. मग पुढाऱ्यांनी 








13शब्बाथवारी आम्ही त्या नगराच्या वेशीच्या बाहेर 
प्रार्थना करण्यासाठी नदीकाठी सुरक्षित जागा 





'पौलाचे ब सीलाचे कपडे फाडले व लोकांना सांगितले 
कौ, त्यांना काठीने मारा. लोकांनी पौलाला व 








आढळेल असे वाटल्यावरून तेथे जाऊन बसलो. 


सीला यांना पुष्कळ मारले. मग पुढाऱ्यांनी त्या दोघांना 





आणि तेथे जमा झालेल्या स्त्रियांशी बोल लागलो. 
14त्यांच्यामध्ये लुदियाने नावाची स्त्री होती. ती थुबतीरा 





तुंरुंगात टाकले. पुढाऱ्यांनी तुंरुंगाधिकाऱ्याला 
सांगितले, “फार काळजीपूर्वक यांच्यावर पहारा 








नगरची होती. ती किरमीजी रंगाच्या कापडाचा व्यापार 


ठेवा!” * अधिकाऱ्याने तो खास आदेश मिळाल्यावर 





करीत असे. ती चांगली देवभक्त होती. लीदीयाने 





पौल व सीला यांना तुरुंगात आत दूरवर ठेवले. 





'पौलाचे बोलणे ऐकले. देवाने तिचे अंतःकरण उघडले. 
पौलाने जे सांगितले त्यावर तिने विश्‍वास ठेवला. 
15तिचा व तिच्या घरामध्ये राहणाऱ्या सर्वांचा बाप्तिस्मा 
करण्यात आला. मग लुदियाच्या आम्हांला तिच्या 




















त्याने त्यांचे पाय लाकडाच्या ओंडक्यांमध्ये बांधले . 
25मध्यरात्रीच्या वेळी पौल ब सीला, देवाची गीते 
गात होते व प्रार्थना करीत होते ब इतर कैदी ऐकत 
होते. अचानक धरणीकंप 
, अचानक मोठा धरणीकंप झाला. तो इतका 














घरी बोलाविले. ती म्हणाली, तुम्हाला जर खरोखरच 
वाटत असेल की मी प्रभु येशूमध्ये विश्‍्वासणारी 





जबरदस्त होता की त्यामुळे तुरुंगाचे पाये डळमळले. 
मग तुरूंगाचे सर्व दरवाजे उघडले. सर्व केद्यांची त्यांच्या 








र. अक तिने क 
आहे, तर माझ्या घरी येऊन राहा. तिने आम्हांला 
तिच्या घरी राहावे म्हणून गळ घातली. 





'पौल व सीला तुरूंगात 
16यकदा आम्ही प्रार्थनेला जात असताना. एक 





साखळदंडातून सुटका झाली. “तुरुंगाधिकारी जागा 

झाला. त्याने पाहिले की, तुरुंगाचे दरवाजे उघडे 
च जक कैदी ळर 

आहेत. त्याला वाटले केदी अगोदरच पळाले असतील 

म्हणन अधिकाऱ्याने आपली तरवार काढली, तो 

स्वत:ला मारणार होता 2*इतक्यात पौळ ओरडला 














'दासीकाम करणारी मलगी आम्हांला भेटली. तिच्या 
अंगात येत असे* ती दैवप्रश्‍ना सांगन आपल्या 
घरधन्यास पुष्कळ मिळकत करून देत असे. "ती 








“स्वत:ला इजा करून घेऊ नकोस आम्ही सर्व येथेच 
आहोत!” 
29अधिकाऱ्याने कोणाला तरी दिवा आणायला 





मुलगी पौलाच्या ब आमच्या मागे आली. ती मोठ्याने 





सांगितल. मग तो आतमध्ये पळाला. तो थर थर कापत 





ऱ्हे रा आ जा 
म्हणाली, हे लोक सर्वोच्च देवाचे सेबक आहत! त 


होता. तो पौल ब सीला यांच्यापुढे पडला. 3१मग त्यांने 





तुम्हांला सांगत आहेत की, तुमचे तारण कसे होईल!' 





वप कळ क र] “परुषांनो कन व 
त्यांना बाहेर आणले आणि म्हणाला » पुरुषाना, माझं 





1&तिने हे असे बरेच दिवस केले. त्यामुले पौल विचलित 
झाला. मग तो वळला व त्या आत्म्याला म्हणाला, 
'येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याने, मी तुला आज्ञा देतो, 
तिच्यातून बाहेर निघ!' ताबडतोब तो आत्मा बाहेर 
आला. 
४ज्या लोकांची ही मुलगी नोकरी करीत असे 
त्यांनी हे पाहिले. त्यांनी हे ओळखले को, आता ते 





























अंगात येत असे सैतानाचा आत्मा जो विशेष ज्ञान देतो. 


तारण व्हावे म्हणून मी काय करावे?" 
अते त्याला म्हणाले, “प्रभु येशूवर विश्‍वास ठेव 
आणि तुझे तारण होईल- तुझे व तुझ्या घरात 
राहणाऱ्या सर्वांचे तारण होईल.” 3*पौलाने ब सीलाने 
तुरुंगाधिकाऱ्याच्या घरातील सर्वांना व त्यालासुद्धा 
प्रभरचा संदेश सांगितला. त्या वेळी बरीच रात्र झाली 
होती, पण तुरुंगाधिकाऱ्यांने पौल व सीला यांच्या 
जखमा धुतल्या. मग अधिकारी व त्याच्या घरातील 
सर्वांना बाप्तिस्मा झाला. 3३*नंतर त्याने पौल ब सीला 
































175 


यांना घरी नेले ब अन्न खाबयास दिले. सर्ब लोक 
अतिशय आनंदित झाले होते. कारण ते आता देवावर 
बिश्‍वबास ठेवीत होते. 





प्रेषितांची कृत्यें 16:35-17:15 


पण ज्या यहुदी लोकांनी विश्वास ठेवला नव्हता, 
ते जळफळू लागले. शहरातून काही दुष्ट माणसांना 
त्यांनी भाड्याने आणले. त्या दुष्ट माणसांनी आणखी 














अदुसऱ्या दिवशी सकाळी पुढाऱ्यांनी काही 


लोकांना जं -_: > निर्माण 
लोकांना जमा केले ब शहरात अशांतता निर्माण 








शिपायांना पाठविले व तुरुंगाधिकाऱ्याला निरोप दिला 


केली. लोक यासोनाच्या घरी गेले. पौल व सीला 





की, “त्या लोकांना (पौल व सीला) यांना मोकळे 
सोडा!” 





यांचा शोध घेत ते गेले. त्या लोकांची अशी इच्छा 
होती की, पौल ब सीला यांना लोकांसमोर आणायचे. 








3€तुरुंग अधिकारी पौलाला म्हणाला, “पुढाऱ्यांनी 





“पण त्यांना पौल व सीला सापडले नाहीत. म्हणून 








या शिपायांना तुम्हाला सोडण्याविषयी सांगितले आहे. 
तुम्ही आता जाऊ शकता. शांतीने जा.” 


लोकांनी यासोनाला ब आणखी काही दुसऱ्या 
विश्‍वासणाऱ्यांना नगराच्या अधिकाऱ्यांपुढे ओढीत 














अ्परंतु पौल त्या शिपायांना म्हणाला, “तुमच्या 
पुढाऱ्यांनी आम्ही चक केली आहे हे सिद्ध केले 








नेले. ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले, “या लोकांनी 
जगात सगळीकडे उल थापाल थ केली. आणि आता 











नाही. परंतु त्यांनी आम्हांला लोकांसमोर मारले व 


च, क कर न 'यासोनाने क्व 
त यर्थसुद्या आल आहेत! यासोनाने त्यांना आपल्या 





तुरूगात टाकले. आम्ही रोमी नागरिक आहोत म्हणून 


घरी ठेवले. कैसराच्या* नियमांवबिरुद्ध हे लोक 





आम्हांला अधिकार आहेत. आता पुढाऱ्यांना वाटते 





करतात. ते म्हणत की, आणखी एक राजा आहे. 








कौ आम्ही गुप्तपणे निघून जावे. नाही! पुढाऱ्यांनी 
येऊन आम्हांला बाहेर काढले पाहिजे!” 





त्याचे नाव येशू आहे.” 
शहराच्या अधिकाऱ्यांनी ब इतर लोकांनी हे 











३४शिपायांनी पुढाऱ्यांना पौल जे म्हणाला, ते 


ऐकले. ते खूपच अस्वस्थ झाले. त्यांनी यासोनला 





सांगितले. जेव्हा पुढाऱ्यांनी ऐकले की पौल व सीला 
रोमी नागरिक आहेत, तेव्हा ते घाबरले. *मग 
पुढाऱ्यांनी येऊन त्यांची क्षमा मागितली. पुढाऱ्यांनी 
येऊन त्यांना सोडविले ब शहर सोडण्याविषयी 
सांगितले. *"पण जेव्हा पौल ब सीला तुरुंगाबाहेर 














वब इतर विश्‍वासणाऱ्यांना दंड भरण्यास सांगितले . 
मग त्यांनी विश्‍्वबासणाऱ्यांना जाऊ दिले. 





'पौल व सीला बिरुया येथे जातात 
10त्याच रात्री विश्‍्वासणाऱ्यांनी पौल ब सीला यांना 








आले, तेव्हा ते लीदीयाच्या घरी गेले. त्यांनी तेथे 


बिरुया नावाच्या दुसऱ्या शहरी पाठविले. बिरुयामध्ये 


कळ पळ 





'काही विश्‍वासणाऱ्यांना पाहिले. व त्यांना धीर दिला. 
मग पौल व सीला गेले. 


थेस्सलनीका येथे पौल 


'पौल ब सीला यहदी सभास्थानामध्ये गेले. 1प्हे यहदी 
लोक थेस्सलनीका येथील यहदी लोकांपेक्षा बरे होते. 
पौल ब सीला यांनी गोष्टी सांगितल्या. त्या गोष्टी 
त्यांनी आनंदाने ऐकल्या. बिरुया येथील हे यहूदी 














]| 'पौल व सीला अंफिपुली ब अपुल्लोनिया या 


लोक पवित्र शास्त्राचा दररोज अभ्यास करीत. या 








प्रदेशांतून प्रबास करीत गेले. ते थेस्सलनीका 


गोष्टी खऱ्याच घडल्या आहेत की काय याविषयी 





शहरात आले. त्या शहरात यहदी लोकांचे सभास्थान 


जाणून घेण्यास ते उत्सुक होते. यातील पुष्कळ 





होते. थ्यहूदी लोकांना भेटण्यासाठी 'पौल सभास्थानात 





यहदी लोकांनी विश्‍वास ठेवला. पुष्कळशा ग्रीक 








गेला. तो असे नेहमीच करीत असे. तीन आठवडे 


पुरुषांनी व स्त्रियांनी (ज्यांना समाजात महत्त्व होते.) 





प्रत्येक शब्बाथवारी पवित्र शास्त्राविषयी पौलाने यहदी 


त्यांनीसुद्धा विश्वास ठेवला. परंतु जेव्हा 





लोकांशी चर्चा केली. 3पौलाने पनित्र शास्त्रातील 


थेस्सळनीका येथील यहदी लोकांना समजले की 





वचने यहदी लोकांना स्पष्ट करून सांगितली. त्याने 
दाखवून दिले कौ, ख्रिस्ताने मरणे अगत्याचे होते 





र | 
'पौल बिरुया येथेही देवाचे बचन सांगत आहे, ते 
बिरुया येथे सुद्धा आले. थेस्सलनीका येथील यहदी 











तसेच त्याचे मरणातन उठणेही अगत्याचे होते. पौल 





लोकांनी बिरुया येथील लोकांना हैराण केले व त्रास 





म्हणाला, “हा मनुष्य येशू ज्याच्याबद्दल मी तुम्हांला 
सांगत आहे तो 'ख्रिस्त' आहे.” *सभास्थानांमध्ये काही 
ग्रीक लोक होते, जे खऱ्या देवाची उपासना करीत. 
तेथे काही महत्त्वाच्या स्त्रियाही होत्या. यातील पुष्कळ 
लोक पौल व सीला यांना जाऊन मिळाले. 











दिला. !*म्हणन विश्‍बासणाऱ्यांनी पौलाला ताबडतोब 
समुद्राकडे नेले. पण सीला व तीमथ्य तेथेच राहिले 
1$बिश्‍्वासणारे जे पौलाबरोबर गेले होते त्यांनी त्याला 











कैसर रोमच्या सम्राटाला दिलेले नाव. 


प्रेषितांची कृत्यें 17:16-34 


अथेनै शहरात आणले. या बांधवांनी पौलचा संदेश 


176 


म वळ जमीन यांचा प्र्भ ची 
हा देब आहे. तो जमीन ब आकाश यांचा गु आह. 





जो सीला व तीमथ्यासाठी होता, तो घेऊन ते परत 
आले. संदेशात असे म्हटले होते, “तुम्हांला शक्‍य 
होईल तितक्‍या लबकर माझ्याकडे या.” 


अथेनै येथे पौल 

16्यौल अथेने येथे सीला व तीमथ्य यांची बाट 
पाहत होता. पौलाचे मन अस्वस्थ झाल. कारण 
त्याने पाहिले की, ते शहर मूर्तीनी भरलेले आहे 
1य्सभास्थानामध्ये पौल जे खऱ्या देवाची उपासना 
करीत अशा यहदी व ग्रीक लोकांशी बोलला. 
शहराच्या व्यापार क्षेत्रातील काही लोकांशीही पौल 
बोलला. पौल दररोज लोकांशी बोलत असे. !*काही 
'एपिकूरपंथी व स्तोयिक पंथीय तत्त्वज्ञानी मंडळीने 
त्याच्याशी वाद घातला. 

त्यांच्यातील काही म्हणाले, “या माणसाला तो 
'काय बोलत आहे, ते त्याचे त्यालाच कळत नाही. तो 
'काय सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे?” पौल त्यांना 
येशच्या मरणातून पुन्हा उठण्याची सुवार्ता सांगत होता. 
ते म्हणाले, “असे वाटते की तो आपल्याला दुसऱ्या 
'कोणत्या तरी देवाबद्दल सांगत आहे” !*त्यांनी पौलाला 
धरले व अरीयपगाच्या* सभेपुढे नेले. ते म्हणाले, 
“तुम्ही आम्हांला जी नवी कल्पना शिकवीत आहात 
ती कृपा करून स्पष्ट करून सांगा. तुम्ही ज्या 
गोष्टी सांगत आहात त्या आमच्यासाठी नवीन आहेत. 
यापूर्वी आम्ही हे कधीही ऐकले नाही. या शिकवणीचा 
अर्थ काय हे आम्हांला जाणून घ्यायचे आहे.' 
2(अथेने येथे राहणारे तसेच त्यांच्यात राहणारे विदेशी 
लोक नेहमी नव्या कल्पनांविषयी बोलण्यात वेळ 
घालवित असत). 









































१ 

















2थ्मग पौल अरीयपगाच्या सभेपुढे उभा राहिला. 
पौल म्हणाला, “अथेनैच्या लोकांनो, मी पाहत आहे 
कौ, सर्व गोष्टींमध्ये तुम्ही फार धार्मिक आहात. 
मी तुमच्या शहरातून जात होतो आणि ज्यांची तुम्ही 
उपासना करता ते मी पाहिले. मी एक वेदी पाहिली. 
त्यावर असे लिहिले होते: 'अज्ञात देवाला'. तुम्ही 
अशा देवाची उपासना करता जो तुम्हांला माहीत 
नाही. याच देवाविषयी मी तुम्हांला सांगत आहे! ज्याने 
हे सर्व जग व त्यातील सर्व काही निर्माण केले तोच 




















अरीयपगाचीसभा अथेने शहरातील पुढाऱ्यांचा महत्त्वाचा गट, 
ह्या गटातील लोक न्यायाधीशासारखे गणले जातात. 





मनुष्यांनी बांधलेल्या मंदिरात तो राहत नाही! “हा 
देव जीवन देतो, श्‍वास देतो ब सगळे काही देतो. 
जे पाहिजे ये क, त्याच्याकडे ति (८० य म 26देवाने डड 
त्याला जे पाहिजे ते सगळे त्याच्याकडे आहे. “देवाने 
एका माणसाला (आदाम) निर्माण करून सुरुवात 
केली ह वेडी कड. ये निर्माण 
. त्याच्यापासून त्याने वेगवेगळे लोक निर्माण 
कळ ० व व रि सगळीकडे मभा 
केले. देवाने त्यांना सगळीकडे राहण्यास मुभा दिली. 
क यी 224 2म्त्यांनी ळा 
देवाने त्यांना काळ ब सीमा ठरवून दिल्या. “त्यांनी 
देवाचा शोध करावा अशी त्याची इच्छा होती. कदाचित 
तो त्यांचा शोध करील व त्यांना तो सापडेल. पण तो 
आमच्या कोणापासूनही दूर नाही. 























28'आम्ही त्याच्यासह राहतो आम्ही त्याच्यासह 
चालतो आम्ही त्याच्यासह आहोत,' 





तुमच्यातीलच काही लोकांनी असे लिहिले आहे: 
'आम्ही त्याची मुले आहोत' 


आपण देवाची मुले आहोत. म्हणून इतर लोक 
ज्या प्रकारे समजतात त्या प्रकारचा देव आहे असे 
आपण मुळीच समजू नये. तो सोने, चांदी, किंवा 
दगडासारखा नाही. **भूतकाळात लोक देवाला समजू 
शकले नाहीत पण देवाने त्याकडे दुलक्ष केले. पण 
आता, जगातील प्रत्येक व्यक्तीला देव सांगतो की, 
त्याने आपले हृदय व जीवन बदलावे. देवाने एक 
दिवस ठरविलेला आहे, ज्या दिवशी तो जगातील 
प्रत्येक व्यक्तीला न्याय करील. तो नि:पक्षपाती असेल. 
हे करण्यासाठी तो एका माणसाचा (येशूचा) बापर 
करील. देवाने त्याला फार पूर्वीच निवडले आहे. व 
प्रत्येक माणसाला देवाने हे दाखवून दिले आहे; त्या 
माणसाला मरणातून पुन्हा उठवून दाखवून दिले 
आहे!” 


























जेव्हा लोकांनी ऐकले को, येशूला मरणातून 
पुन्हा उठविण्यात आले तेव्हा त्यांच्यातील काही जण 
हस लागल. लोक म्हणाले, “आम्ही याविषयी नंतर 
पुन्हा ऐक!” 33पौल त्यांच्यापासून निघून गेला. 34*पण 
काही लोकांनी पौलावर विश्‍वास ठेवला व ते त्याला 
जाऊन मिळाले. त्यांच्यापैकी एक दिओनुस्य होता. 
तो अरीयपगा सभेचा सभासद होता. दामारि नावाच्या 
स्त्रीनेीही विश्‍वास ठेवला. आणखीही काही लोक 
होते, ज्यांनी विश्‍वास ठेवला. 








177 


करिंथमध्ये पौल 
] 8 नंतर पौलाने अथेने शहर सोडले ब करिंथ 
शहरास गेला. “करिंथमध्ये पौळ एका यहदी 
मनुष्याला भेटला ज्याचे नाव अक्विल्ला असे होते 
तो पंत येथील रहिवासी होता. आपली पत्नी प्रिस्किल्ला 
'हिच्यासह नुकताच तो इटलीहन आला होता. कारण 
सर्व यहदी लोकांनी रोम शहर सोडून गेले पाहिजे 
असा हकम क्लौद्य* याने काढला होता. पौल त्यांना 
(अक्विल्ला व प्रिस्किल्ला) भेटावयास गेला. 
अपौलासारखेच ते तंबू बनविणारे होते. तो 
त्यांच्याबरोबर राहिला व त्यांच्याबरोबर काम करू 
लागला. “प्रत्येक शब्बाथवारी पौल सभास्थानात यहदी 
लोकांशी व ग्रीक लोकांशी बोळत असे (चर्चा करीत 
असे) आणि तो यहदी व ग्रीक लोकांची मने 
वळविण्याचा प्रयत्न करीत असे 
जेव्हा सीला ब तीमथ्य हे मासेदोनियाहन परत 
आले, तेव्हा पौल उपदेश करण्यात आपला सर्व 
वेळ घालवू लागला. येशू हाच ख्रिस्त आहे अशी 
साक्ष देऊ लागला. “परंतु यहदी लोकांनी पौलाला 
बिरोध केला. त्याला ते (यहदी लोक) वाईट रीतीने 
बोलले. तेव्हा आपला निषेध दर्शविण्याकरिता पौलाने 
आपल्या अंगावरील कपडे झटकले. तो यहदी 
लोकांना म्हणाला, “जर तुमचे तारण झाले नाही 
तर तो तुमचा दोष असेल! तुमचे रक्त तुमच्याच 
माथी असो! मी जबाबदार नाही. येथून पुढे मी यहदीतर 
लोकांकडेच जाईन.” पौल तेथन निघाला आणि 
सभास्थानाजवळ राहत असलेल्या तीत युस्त नावाच्या 
देवाच्या भक्ताच्या घरी गेला. *त्या सभास्थानाचा क्रिस्प 
हा पुढारी होता. क्रिस्पने व त्याच्या घरातील सर्वांनी 
प्रभूवर विश्‍वास ठेवला. करिंथ येथील पुष्कळ 
लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आणि विश्‍वास ठेवला. 
करिंथ येथिल पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले 
आणि विश्‍वास ठवला आणि त्यांचा बाप्तिस्मा 
करण्यात आला. 



















































































श्रके रात्री, प्रभु स्वप्नामध्ये पौळाशी बोलला, 
“घाबरू नको! बोलत राहा, शांत राह नको! "मी 
तुझ्याबरोबर आहे. कोणीही तुझ्यावर हल्ला करणार 
नाही ब तुला इजा करणार नाही; कारण या शहरात 
माझे पुष्कळ लोक आहेत.” !'म्हणून पौल तेथे दीड 
७. प्या १. लोकांना 
वर्षे देवाचे बचन त्या लोकांना शिकवीत राहिला. 














क्लौद्य रोमचा सम्राट (इ.स. 41-54) 


प्रेषितांची कृत्यें 18:1-24 


'पौलाला गल्लियोपुढे उभे करतात 
जेव्हा गल्लियो अखया प्रांताचा राज्यपाल होता 
त्यावेळेस काही यहदी पौलाविरुद्ध एकत्र आले आणि 
त्याला न्यायसभेपुढे उभे केले. 'यहदी लोक म्हणाले 
“हा मनुष्य अशा रीतीने लोकांना देवाची उपासना 
करायला शिकवीत आहे की, जे नियमशास्त्राच्या 
विरुद्ध आहे.” 


14घ्रौल काही बोलणार इतक्यात गल्लियो यहदी 
लोकांना म्हणाला, “एखादा अपराध किंवा वाईट 
गोष्ट असती तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेणे रास्त 
ठरले असते. परंतु ज्याअर्थी ही बाब शब्द, नावे व 
तुमच्या नियमशास्त्रातील प्रश्‍नांशी संबंधित आहे, 
त्याअर्थी तुम्हीच तुमची समस्या सोडवा. अशा 
गोष्टींबाबत न्याय करण्यास मी नकार देतो!” 1५मग 
गल्लियोने त्यांना न्यायालयाबाहेर घालवून दिले. 1*मग 
त्या सर्वांनी यहदी सभास्थानाचा प्रमुख सोस्थनेस याला 
मारहाण केली, पण गल्लियोने त्याकडे लक्ष दिले 
नाही. 
































पौल अंत्युख्यास परत जातो 

एश्यौल बंधुजनांबरोबर बरेच दिबस राहिला. नंतर 
तो निघाला, व सूरिया देशाला समुद्रमार्गे गेळा. आणि 
त्याच्याबरोबर प्रिस्किल्ला ब अक्विल्ला ही दोघे 
होती. पौलाने किंखरिया येथे आपल्या डोक्याचे मुंडण 
०. कडक रे ळर त. मग क 
केले. कारण त्याने नवस केला होता. “मग ते 
इफिस येथे आले. पौलाने प्रिस्किल्ला ब अक्विल्ला 
यांना तेथे सोडले. तो सभास्थानात गेला आणि यहदी 
लोकांबरोबर वादविवाद केला. **जेव्हा त्यांनी त्याला 
तेथे आणखी काही वेळ थांबण्यासाठी सांगितले, तेव्हा 
तो कबूल झाला नाही. “'परंतु जाता जाता तो म्हणाला, 
1) “देवाची ळी न्य ११ 

देवाची इच्छा असेल तर मी परत तुमच्याकडे येईन. 

मग तो समुद्रमार्ग इफिसहून निघाला. 





























जेव्हा तो कैसरीया येथे आला, तेव्हा तो तेथून 
वर यरुशलेमला गेला. आणि मंडळीला भेटला. मग 
तो खाली अंत्युख्याला गेला. तेथे काही दिवस 
राहिल्यानंतर तो गेला, आणि गलतिया व फ्रुगिया या 
प्रदेशातून ठिकठिकाणी प्रवास करीत गेला. त्याने 
येशूच्या अनुयायांना विश्‍वासात बळकट केले. 








इफिस ब अख्या (करिंथ) येथे अपुल्लो 
24अपुल्लो नावाचा एक यहदी होता. तो आलेक्सांद्र 
येथे जन्मला होता. तो उच्च शिक्षित होता. तो इफिस 








प्रेषितांची कृत्यें 18:25-19:19 


येथे आला. त्याला पकित्र शास्त्राचे सखोल ज्ञान होते. 
25देवाच्या >. वसे होते 
देवाच्या मार्गाचे शिक्षण त्याला देण्यात आले होते. 





178 


भ्योल यहदी सभास्थानात जात असे व तीन महिने 
धेर्याने बोलत असे, देवाच्या राज्याविषयी चर्चा करीत 





तो आत्म्यात आवेशी असल्यामुळे येशूविषयी 


'ब यहदी लोकांचे मन वळवीत असे. *परंतु त्यांच्यातील 





अचूकतेने शिकवीत असे व बोलत असे, तरी त्याला 
फक्त योहानाचा बाप्तिस्माच ठाऊक होता. “नंतर 
तो यहदी लोकांच्या सभास्थानात धेर्याने बोळ लागला. 








'काही कठीण मनाचे झाले. व त्यांनी विश्‍वास ठेवण्यास 
नकार दिला, आणि देवाच्या मार्गाविषयी बाईट बोलले 
मग पौल त्यांच्यातन निघन गेला व शिष्यांनाही 








जेव्हा प्रिस्किल्ला ब अक्विल्ला यांनी त्याला बोलताना 
ऐकले, तेव्हा त्यांनी त्याला एका बाजूला घेतले. आणि 





त्यांच्यातन वेगळे केल. आणि तुरन्नाच्या शाळेत 
दररोज त्यांच्याशी चर्चा केली. "हे असे दोन वर्ष 





देवाच्या मार्गाविषयी अधिक अचूक रीतीने त्याला 
स्पष्ट करून सांगितले. “7अपुल्लोला अखया देशाला 
जायचे होते, तेव्हा बंधुंनी त्याला उत्तेजन दि. आणि 
तेथील येशूच्या अनुयायांना त्याचे स्वागत 











चालले, याचा परिणाम असा झाला की, आशियात 
राहत असलेल्या सर्व यहदी ब यहदीतर लोकांपर्यंत 
प्रभु येशचे बचन पोहोंचले 

1दवेवाने पौलाच्या हातून असामान्य चमत्कार 











करण्याविषयी लिहिले. जेव्हा तो पोहोंचला, तेव्हा 





घडविले. !*पौलाने वापरलेले रुमाल आणि कपडेही 





ज्यांनी कृपेमुळे (येशूबर) विश्‍वास ठेवला होता, त्यांना 


काही लोक नेत असत. लोक या गोष्टी आजारी 





त्याने खप मदत केली. 2&जाहीर वादविवादात त्याने 
यहदी लोकांना फार जोरदारपणे पराभ्‌त केले. आणि 
पवित्र शास्त्राच्या आधारे येश हाच ख्रिस्त आहे हे 
सिद्ध केले. 














इफिस येथे पौल 


तेव्हा असे झाले की, अपुल्लो करिंथ येथे 





लोकांवर ठेवीत असत. जेव्हा ते असे करीत तेव्हा 
आजारी लोक बरे होत आणि दुष्ट आत्मे त्यांना 
सोडून जात. 


73-4काही यहदी सुद्धा सगळीकडे प्रवास करीत 
असत व लोकांमधून दुष्ट आत्मे घालबीत असत. ते 
दुष्ट आत्म्याने पछाडलेल्या व्यक्तिमधून प्रभु येशूच्या 











| 9 असताना पौल निरनिराव्व्या भागातन प्रवास 


अकर च. न क 
नावाने ते आत्मे घालवीत असत. ते म्हणत, 





करीत इफिस येथे आला. तेथे त्याला येशचे काही 


ज्या येशच्या नावाने घोषणा करतो त्या नावाने मी 





अनुयायी आढळले. पौलाने त्यांना विचारले, “जेव्हा 
तुम्ही विश्‍वास ठेवला, तेव्हा तुम्हांला पवित्र आत्मा 
मिळाला काय?” 








य क “पवित्र च 
ते अनुयायी त्याला म्हणाल, “पवित्र आत्मा आहे 
(ल. स्‌द््धा व्टि्वै डळ वी ११ 
हे सुद्धा आम्ही ऐकलेले नाही! 
3तो म्हणाला, “मग कसला बाप्तिस्मा तुम्ही 
घेतला?” 
ते म्हणाल, “योहानाचा बाप्तिस्मा.” 








तुला आज्ञा करतो.” स्किवा नावाच्या यहदी मुख्य 
याजकाचे सात प॒त्र असे करीत होते 


४5परंतु एकदा एक अशुद्ध आत्मा त्यांना म्हणाला, 
“मी येशूला ओळखतो, पौळ मला माहीत आहे, पण 
तुम्ही कोण आहात?” 








16म॒ग ज्याला दुष्ट आत्मा लागला होता त्या 
मनुष्याने त्यांच्याबर उडी मारली. त्याने त्यांच्यावर 





पौल म्हणाला, “योहानाचा बाप्तिस्मा पश्‍चात्तापाचा 


सरशी केली व त्यांना पराभूत केले. तेव्हा ते दोघे 





होता. त्याने लोकांना सांगितले की, त्याच्यानंतर जो 
की. क लोकांनी क. 

येत आहे, त्याच्यावर लोकांनी विश्‍वास ठेवावा. तो 
येणारा म्हणजे येशू होय.” 











उघडे ब जखमी होऊन घरातून पळाले. इफिस 
कळ राहणाऱ्या क लोकांना कड 
येथे ऱ्या सवं यहूदी वब यहदीतर लोकांना हे 
समजले. तेव्हा सर्वांना 








भीति बाटली. आणि लोक 
प्रभु येशूच्या नावाचा अधिकच आदर करू लागले. 











$जेव्हा त्यांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी प्रभु येशच्या 





॥पुष्कळसे विश्वासणारे पापकबुली देऊ लागले व 





नाबात बाप्तिस्मा घेतला. ५आणि जेव्हा पौलाने त्याचे 
हात त्यांच्यावर ठेवले, तेव्हा पकित्र आत्मा त्यांच्यावर 





ज्या बाईट गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या, त्या सांगू लागले 
71४काही विश्‍्वासणाऱ्यांनी जादची कामे केली होती 











आला आणि ते निरनिराव्व्या भाषा बोलू लागले व 





या बिश्‍वासणाऱ्यांनी आपली जादूची पुस्तके सर्व 





भविष्य सांगू लागले. या गटात सर्व मिळून बारा 
पुरुष होते. 





लोकांसमोर आणली आणि जाळली. त्या पुस्तकांची 
किंमत पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यांडतकी भरली. 





179 





2१अशा रीतीने प्रभूच्या वचनाचा दूरवर प्रसार झाला 
व ते फार परिणामकारक ठरले. या गोष्टी 


प्रेषितांची कृत्यें 19:20-20:4 


की, आपण या नाय्यभवनात एकत्र का आलोत 
उञ्यहदी लोकांनी अलेक्सांद्र नावाच्या एका मनुष्याला 











घडल्यानंतर पौलाने मनात ठरविले की, मासेदोनिया 


ढकलीत नेऊन सर्वांच्या समोर उभे केले. तो आपल्या 





व अख्या या प्रांतांतून प्रवास करीत पुढे यरुशलेमला 


हातांनी खुणावून त्याना समजावण्याचा प्रयत्न करू 





जायचे चे (3 क ऐन मि ति य 
. तो म्हणाला, “मी तेथे गेल्यांनतर मला 
रोमदेखील पाहिलेच पाहिजे.” म्हणून त्याचे दोन 





लागला. !*पण जेव्हा लोकांना समजले की, तो एक 
यहूदी आहे, तेव्हा जजबळ जवळ दोन तास सातत्याने 








मदतनीस तीमथ्य व एरास्त यांना त्याने मासेदोनियाला 
पाठवून दिले. आणि त्याने आणखी काही काळ 
आशियात घालविला. 





इफिस येथे दंगा 
23या काळामध्ये त्या मार्गाविषयी (ख्रिस्ती 
चळवळीविषयी) मोठा गोंधळ उडाला. ८*देमेत्रिय 








ते एका आवाजात ओरडत राहिल, “इफिसकरांची 
अर्तमी देवी थोर आहे!” 

शहराचा लेखनिक लोकांना शांत करीत 
म्हणाला, “इफिसच्या लोकांनो, थोर अर्तमी देवीचे 
ब स्वर्गातून पडलेल्या पवित्र दगडाचे इफिस हे 
रक्षणकर्ते आहे. हे ज्याला माहीत नाही असा एक 
तरी माणूस जगात आहे काय? ज्याअर्थी या गोष्टी 

















नावाचा एक मनुष्य होता. तो सोनार होता. तो अर्तमी 
देवीचे लाळ. वरील र री कर जे होते भक 

देवीचे देव्हारे बनवीत असे. जे कारागीर होते त्यांना 
यामुळे खूप पैसे मिळत. त्या सर्वांना व या धंद्याशी 


नाकारता येत नाहीत त्याअर्थी तुम्ही शांत राहिलेच 
पाहिजे. उतावळेपणा करू नये. तुम्ही या दोघांना 
(गायस व अरिस्तार्ख) येथे घेऊन आलात. वस्तुत: 











संबंध असलेल्या सर्वांना त्याने एकत्र केले. आणि तो 
म्हणाला, “लोकहो, तुम्हांला माहीत आहे की, या 
धंद्यापासन आपल्याला चांगला पेसा मिळतो. *“पण 
'पहा तो पौल नावाचा मनुष्य काय करीत आहे! तो 
'काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने पुष्कळ लोकांना 
प्रभावित केले आहे ब बदलले आहे. त्याने हे 























त्यांनी मंदिरातील कशाचीही चोरी केली नाही किंवा 
आपल्या देवीची निंदा केलेली नाही. $जर देमेत्रिय 
व त्याच्याबरोबर असलेल्या कारागिरांच्या काही 
तक्रारी असतील, तर त्यासाठी न्यायालये उघडी 
आहेत. तेथे ते एकमेकांवर आरोप करू शकतात! 
अ्परंतु जर तुम्हांला एखाद्या गोष्टीची चौकशी 




















डइफिसमध्ये ब सगव्व्या आशियामध्ये केले आहे. तो 
म्हणतो, माणसांच्या हातन बनविलेले देव खरे देव 





करायची असेल तर नियमित सभेत त्यासंबंधी विचार 
नर जाईल 40 आज दीव जे अ व आहे 
केला जाईल. *"आज येथे जे काही घडलेले आहे, 








नाहीत. “यामुळे केबळ आपल्या धंद्याची बदनामी 


त्याबद्दल योग्य ते कारण आपणांस सांगता येणार 





होण्याची भीति नसून अर्तमी या महान देवीच्या मंदिराचे 
महत्त्व नाहीसे होईल व तिचे मोठेपण नाहीसे होण्याची 
भीति आहे. ही अशी देवी आहे की, जिची पूजा सर्व 
आशियात व जगात केली जाते.” 

जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार रागावले. 
आणि मोठ्याने ओरडून म्हणू लागले, “इफिसकरांची 
अर्तमी थोर आहे!” **शहरातील लोकांमध्ये गोंधळ 
उडाला. आणि लोकांनी गायस व अरीस्तार्ख या 
'पौलाबरोबर सोबती म्हणून प्रवास करणाऱ्या 

















नाही, त्यामुळे आपणच ही दंगल सुरू केली असा 
आरोप आपल्यावर केला जाण्याची भीति आहे.” 
“असे सांगून झाल्यानंतर त्याने जमावाला जाण्यास 
सांगितले. 








'पौल मासेदोनिया व ग्रीसला जातो 
2 जेव्हा गोंधळ थांबला, तेव्हा पौलाने येशूच्या 
अनुयायांना भेटायला बोलाविले आणि त्यांना 
उत्तेजन दिल्यानंतर त्यांचा निरोप घेतला. आणि तो 

















मासेदोनियाच्या रहिवाश्यांना पकडून नाट्यगृहात नेले 


मासेदोनियाला निघाला. मासेदोनियातून जात 








३१पौल लोकांच्या पुढे जाऊ इच्छीत होता पण येशचे 


असताना निरनिराव्व्या ठिकाणी असलेल्या येशच्या 





अनुयायी त्याला असे करू देईनात 3'पोलाचे काही 





अनुयायांना त्याने अनेक गोष्टी सांगून धीर दिला 





मित्र जे प्रांताधिकारी होते, त्यांनी निरोप पाठवून 





मग पौल ग्रीसला आला. त्या ठिकाणी काणी तो तीन 





व 
त्याने नाट्यगृहात जाऊ नये अशी कळकळीची विनंति 
केली. एकत्र जमलेल्या जमावातून काही लोक 
एक घोषणा करू लागले तर दुसरे लोक इतर घोषणा 








महिने राहिला. पौल सरियाला समुद्रमार्गे निघाला 
असता, यहदी लोकांनी त्याच्याविरुद्ध कट रचला. हे 
'पाहन त्याने मासेदोनियातन परत फिरण्याचे ठरविले. 














करू लागले. त्यामुळे सगळा जमाव अगदी गोंधळून 





4त्याच्याबरोबर काही लोक होते ते असे: बिरुया 





गेला. आणि त्यातील पुष्कळ जणांना माहीत नव्हते 


शहराच्या पुर्राचा मुलगा सोपत्र, थेस्सलनीका येथील 


प्रेषितांची कृत्यें 20:5-29 


असिस्तार्ख ब सकूंद, दर्ब येथील गायस आणि तीमथ्य, 
तुखिक व त्रफिम हे आशिया प्रांतातील होते. *ही 
माणसे आमच्यापुढे गेली व त्रोबस येथे आमची वाट 
'पाह लागली. "बेखमीर भाकरीच्या यहदी सणानंतर 


180 





होता कारण शक्‍य झाल्यास पन्नासाव्या दिवसाच्या 
सणासाठी त्याला यरुशलेम येथे राहावयास हबे होते. 


पौल इफिस येथील बडीलजनांशी बोलतो 





आम्ही फिलीप्पे येथन समुद्रमार्ग निघालो आणि पाच 


1म्मिलेताहन इफिस येथे निरोप पाठवन पौलाने 








दिवसांनी त्रोबस येथे त्यांना जाऊन भेटलो व तेथे 
सात दिवस राहिलो. 


'पौलाची त्रोबसला शेवटची भेट 

मग आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 
रविवारी आम्ही सर्व भाकर मोडण्यासाठी* एकत्र 
जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला 





तेथील मंडळीच्या वडीलजनांना बोलावून घेतले 
जेव्हा ते आले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “आशियात 
आलो त्या दिवसापासन मी तुमच्या सोबत असताना 
कसा राहिलो हे तुम्हांला माहीत आहे. "मी प्रभची 
सेवा पर्ण नम्रतेने ब रडून केली. यहदी लोकांनी 
केलेल्या कटामुळे निर्माण झालेल्या उपद्रवांना तोंड 
देत मी त्याची सेवा केली. २१"जे काही तुमच्या 




















कारण दुसऱ्या दिवशी निघण्याचा त्याचा बेत होता. 





चांगल्यासाठी होते ते तुम्हांला सांगण्यासाठी कोणतीही 





तो मध्यरात्रीपर्थत बोळत राहिला. *बरच्या 
मजल्यावरील ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो 
> ब द्वि होते श्र्यतख नावाचा 

तेथे पुष्कळ दिवे होते. श्युतुख नावाचा एक तरुण 
खिडकीत बसला होता. पौल बोलत असताना 





कसर ठेवली नाही, हे तुम्हांला माहीत आहे. आणि 

या गोष्टी जाहीरपणे ब घराघरातून सांगण्यासाठी मी 
कधीही मागेपुढे पाहिले नाही. “पश्‍चात्ताप करून 
देवाकडे वळण्याविषयी आणि आपल्या प्रभु येशूबरील 














त्याच्यावर झोपेचा इतका अंमल चढला की, तो 
तिसऱ्या मजल्यावरून खाली पडला. जेव्हा त्याला 





बिश्‍वबासाविषयी यहूदी व ग्रीक लोकांना सारखीच 
साक्ष दिली. “आणि आता आत्म्याच्या आज्ञेने 





उचलले, तेव्हा तो मेलेला आढळला. "पौल खाली 





यरुशलेमला चाललो आहे, आणि तेथे माझ्याबाबतीत 





गेला व त्याच्यावर ओणवा पडला आणि त्याला 


'काय घडेल हे माहीत नाही. मला फक्त एकच 





आपल्या हातांनी कवेत धरून म्हणाला, “चिंता करू 


गोष्ट माहीत आहे की प्रत्येक शहरात पवित्र आत्मा 





नका! त्याच्यात अजून जीव आहे.” मग पौल वर 


मला सावध करतो. तुरुंगबास व संकटे माझी वाट 





गेला. त्यांने भाकर मोडली ब ती खाल्ली. पहाट 


पाहत आहेत हे तो मला सांगतो “मी माझ्या 





होईपर्यंत तो त्यांच्याशी बोलला. मग तो गेला. “त्या 


जीवनाविषयी काळजी करीत नाही. सर्वांत महत्त्वाची 





तरुणाला त्यांनी जिवंत असे घरी नेल. त्या सर्वांना 
फार समाधान झाले. 


त्रोबसापासून मिलेतापर्यंत प्रवास 
13तेथन आम्ही पुढे निघालो ब अस्सा या नगरी 
समुद्रमार्ग निघालो. तेथे आम्ही पौलाला घेणार होतो 


>> 








गोष्ट म्हणजे मी माझे काम पूर्ण करणे. प्रभु येशूने जे 
काम मला दिले ते मला पूर्ण करायला पाहिजे- ते 
काम म्हणजे- देवाच्या कृपेबद्दल (दयाळूपणाबद्दल ) 
ची सुवार्ता लोकांना सांगितली पाहिजे. 

25*राज्याची घोषणा करीत ज्या लोकांत मी फिरलो 
त्या तुम्हांतील कोणालाही मी पुन्हा कधीही दिसणार 























(क ळी 
त्यानेच अशा प्रकारे योजना केली होती, ती म्हणजे 
कट म जायचे > र 14जेव्हा > 
त्याने स्वत: पायी , जेव्हा आम्हांला तो अस्सा 
82 प 2 > जहाजात न न मी 3 
भेटला, तेव्हा आम्ही त्याला जहाजात घेतले. 
मितलेनाला गेलो 
आणि आम्ही मितुलेनाला गेलो. !४दुसऱ्या दिवशी 














नाही हे आता मला माहीत आहे. म्हणून मी तुम्हांला 

जाहीरपणे सांगतो की, सर्वांच्या रक्तासंबंधाने मी निर्दोष 
ची 2म्देबाची ह, ड्च्छा आ 

असा आहे. “देवाची संपूर्ण इच्छा काय आहे हे प्रगट 

करण्यास मी कधीही मागेपुढे पाहिलेले नाही. “तुमची 

स्वत:ची ब देवाच्या सर्ब लोकांची, ज्यांना देवाने 














अ 
आम्ही जहाजाने मितुलेनाहन नाहून निघालो व खियासमोर 
आलो. मग दसऱ्या दिवशी सामा बेट ओलांडले आणि 


तुम्हांला दिलेले आहे, त्यांची काळजी घ्या. कळपाची 








एक दिवसानंतर मिलेतला आलो. !6कारण पौलाने 
ठरविले होते की इफिस येथे थांबायचे नाही. आशियात 
त्याला जास्त वेळ थांबायचे नव्हते. तो घाई करीत 














भाकर मोडणे याचा सरळ अर्थ जेवण करणे असा होतो. परंतु 
3 वि 
येथे त्याचा अर्थ प्रभुच्या भोजनामध्ये सहभागी होणे असा होतो. 


(देवाच्या लोकांची) काळजी घेण्याचे काम पकित्र 
क द द्लिले ण कर मंडळीसाठी य 
आत्म्याने तुम्हांला दिलेले आहे. तुम्ही मंडळीसाठ 
"> व > पाहिजे. मंडळी य कस की 
मेंढपाळासारखे असले , ही मंडळी देवाने स्वत:चे 
रक्त देऊन विकत घेतली. मला माहीत आहे की, 
मी गेल्यावर तुमच्यामध्ये भयंकर असे दुष्ट लांडगे 
येतील. ते कळपाला सोडणार नाहीत. 




















181 





अप्तुमच्यामधूनसुद्धा लोक उठतील. चुकीचे असे 
तुम्हांला शिकवून आपल्या मागे घेऊन जातील. 





प्रेषितांची कृत्यें 20:30-21:19 


जहाजात बसलो व ते लोक आपापल्या घरी गेले. 
ग्सोर पासून आम्ही आमचा प्रवास सुरू केला व 





अयासाठी सावध राहा. तुम्हांतील प्रत्येकाला गेले 


'पोलेमा येथे उतरलो. आणि तेथील बंधुवर्गास भेटलो. 





तीन वर्षे डोव्व्यांत अश्रु आणून सावध करण्याचे मी 
कधीच थांबविले नाही हे आठवा. आणि आता मी 





त्यांच्याबरोबर एक दिवस राहिलो. “आणि दुसऱ्या 
दिवशी निघून आम्ही कैसरीयास आलो व सुवार्तिक 





तुम्हांला देवाच्या ब वचनाच्या कृपेच्या अधीन करतो. 
जी तुमची वाढ करण्यासाठी समर्थ आहे. व सर्व 
पवित्र केलेल्यांमध्ये वतन द्यावयाला समर्थ आहे. 








फिलिप्प याच्या घरी जाऊन राहिलो. तो निवडलेल्या 
सात सेवकांपैकी* एक होता. *त्याला चार मुली 
होत्या. त्यांची लग्ने झालेली नव्हती. या मुलींना देवाच्या 








33मी कोणाच्याही सोन्याचा, चांदीचा ब कपड्यांचा 


गोष्टी (भविष्याविषयीचे) सांगण्याचे दान होते. "त्या 





लोभ धरला नाही. ४*मी आपल्या स्वत:च्या व 





बंधच्या बरोबर बरेच दिवस राहिल्यावर अगब नावाचा 





माझ्याबरोबर राहणाऱ्यांच्या गरजा माझ्या हातांनी 
भागविल्या हे तुम्हांला चांगले माहीत आहे. अशा 





संदेष्टा यहदीयाहन तेथे आला. त्याने आमची भेट 
घेऊन पौलाच्या कमरेचा पट्टा मागून घेतला. त्याने 





रीतीने मी तुम्हास उदाहरण घालून दिले आहे की जे 
दर्बळ आहेत अशांना आपण स्वत: मेहनत करून 





स्वत:चे हात वब पाय बांधले आणि तो म्हणाला, “पकित्र 
आत्मा असे महणतो: हा पट्टा ज्या मनुष्याच्या कमरेचा 





दु 

मदत केली पाहिजे. व प्रभु येशूचे शब्द लक्षात ठेवले 
पाहिजेत. तो स्वत: म्हणाला, 'घेण्यापेक्षा देणे अधिक 
आशीर्वादाचे असते.” 

36आणि हे बोलल्यावर पौलाने गुडघे टेकले आणि 





आहे, त्याला यरुशलेमा येथील यहूदी लोक असेच 
बांधतील वब यहदीतरांच्या हाती देतील.” 

12आम्ही व तेथील सर्वांनी ते शब्द ऐकले. तेव्हा 
आम्ही व इतर लोकांनी पौलाला कळकळीची विनंति 

















र्थना केली. तेव्हा प्रत्येकाला खूपच रडू आले 








केली की, त्याने यरूशलेमला जाऊ नये. !3पण पौल 





प्राः 
दळ 
ते पौलाच्या गळ्व्यात पडले व त्याचे मुके घेत राहिले 
ते पुन्हा त्याला कधीही पाह शकणार नाहीत, या 


म्हणाला, “तुम्ही हे काय करीत आहा, असे रडून 
तुम्ही मला हळवे बनवीत आहात काय? मी फक्त 








वाक्याने त्यांना फार दु:ख झाले. मग ते त्याला 
जहाजापर्यंत निरोप देण्यास गेले. 


'पौल यरुशलेमला जातो 
2 | त्यांचा निरोप घेतल्यानंतर आम्ही समुद्रमार्ग 
निघालो. आणि सरळ प्रबास करीत कोस 





बांधून घेण्यासाठीच नव्हे तर प्रभु येशूच्या नावासाठी 
यरुशलेममध्ये मरायलादेखील तयार आहे.” 
7क्यरुशलेमापासन ऱ्े ळी 
पून दूर राहण्यासाठी आम्ही त्याचे 
मन वळवू शकलो नाही. म्हणून आम्ही त्याला विनंति 
करायची सोडली आणि म्हटले, “प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे 
होबो. ११ 














येथे आलो. दुसऱ्या दिवशी आम्ही रुदास गेलो. तेथून 
आम्ही पातरा येथे गेलो. “तेथे फेनीकेला जाणारे 
जहाज आम्हांला आढळले. तेव्हा आम्ही जहाजात 





15त्यानंतर आम्ही तयार झालो आणि यरुशलेमला 
निघालो. !6केसरीया येथील येशूचे काही शिष्य 
आमच्याबरोबर आले आणि आम्हांला म्लासोनकडे 





बसून पुढे निघालो. 3तेव्हा कुप्र आमच्या नजरेत 


घेऊन 3" प्र 
घेऊन गेले. कारण त्याच्याकडेच आम्ही राहणार 





आले. परंतु ते डाव्या अंगाला टाकून आम्ही थेट 
सरीया देशाला रवाना झालो व सोर येथे उतरलो. 
'कारण तेथे जहाजातील माल उतरावयाचा होता. “तेथे 
येशचे काही शिष्य आम्हाला आढळले. आणि आम्ही 
त्यांच्याबरोबर सात दिवस राहिलो. पवित्र आत्म्याच्या 











होतो. तो (म्नासोन) कुप्रचा होता. तो सुरुवातीच्या 
काळात प्रथम शिष्य झालेल्यांपैकी एक होता. 


'पौल याकोबाची भेट घेतो 
7एआम्ही जेव्हा यरुशलेमला पोहोंचलो, तेव्हा 








सूचनेवरून त्यांनी पौलाला असे सांगितले की, त्याने 
र जाऊ च ऱ्क भेटीचे ळर रि 

यरुशलेमला जाऊ नये “आमच्या भेटीचे दिवस संपत 

आल्यावर आम्ही तेथन निघन आमचा पुढील प्रवास 











तेथील बंधुजनांनी मोठ्या आनंदाने आमचे स्वागत 
केले. !*दुसऱ्या दिवशी पौल आमच्यासह याकोबाला 
भेटायला आला. तेव्हा सर्व बडीलजन हजर होते. 











परत सुरू केला. त्यावेळी तेथील बंधुजन आपल्या 
पत्नी, मुलांच्याबरोबर आमच्यासह शहराबाहेर आले 
ळर केर नळ कळ र 
व तेथील समुद्रकिनाऱ्यावर आम्ही गुडघे टेकले व 
प्रार्थना केली. मग एकमेकांचा निरोप घेऊन आम्ही 








1्योल न क डं प 
ल त्याना भंटला. नतर त्याच्या हातून दवान 








सेवक सात लोक ज्यांची खास कामाकरिता नेमणूक झाली 
होती. (प्रे. कृ. 6:1-6) 


प्रेषितांची कृत्यें 21:20-40 


यहदीतर लोकांत कशीकशी सेवा करून घेतली 


182 





येथे पाहिले होते. त्रफिम यहदी नव्हता, तो ग्रीक 





याविषयी क्रमवार सविस्तर माहिती सांगितली. **जेव्हा 
त्यांनी हे ऐकले तेव्हा त्यांनी देवाचा गौरव केला. 
आणि ते त्याला म्हणाले, “बंधु, त्‌ पाहशील की 








होता. लोकांना वाटले, पौलानेच त्याला मंदिरात नेले 
आहे. 
3१सर्ब शहर खबळन उठले. सगळे लोक धाव 





हजारो यहदी विश्‍वासणारे झालेत. पण त्यांना असे 
वाटते की, मोशेचे नियम पाळणे फार महत्त्वाचे आहे 





लागले. त्यांनी पौलाला पकडले व मंदिरातून बाहेर 
ओढून काढले. लगेच दारे बंद करण्यात आली. ते 








2प्या यहदी लोकांनी तुझ्याविषयी ऐकले आहे की 


त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच रोमी 





जे यहदी इतर देशांत राहतात त्यांना त मोशेचे नियम 





सैन्याच्या सरदाराकडे बातमी गेली की, शहरात 





'पाळू नक्ता अस सांगतोस. तसेच आपल्या मुलांची 





सगळीकडे गोंधळ उडालेला आहे. 3*ताबडतोब त्याने 





सुंता करू नका असे सांगतो ब आपल्या चालीरीति 
असे सांगतो. मग आता काय केले 





काही शिपाई ब काही शताधिपती घेतले. ब तो 
यहूदी जेथे 'पौलाला मारीत होते, तेथे धावत गेला. 





पाहिजे? तू येथे आला आहेस हे त्यांना नक्की कळेल. 


जेव्हा यहदी लोकांनी रोमी सरदाराला व सैन्याला 





23तेव्हा आता आम्ही सांगतो तसे कर: आमच्यातील 
चार लोकांनी नवस केला आहे. त्या चौघांना घे व 





पाहिले तेव्हा त्यांनी पौलाला मारण्याचे थांबविले . 
3अमग सरदार पौलाकडे आला व त्याला अटक केली 











स्वतःचे त्यांच्यासह शुद्धीकरण करून घे. त्या चौघांना 
त्यांच्या डोक्याचे मुंडण करता यावे म्हणून त्यांचा 





ब त्याला साखळदंडानी बांधण्याचा आदेश दिला. मग 
त. क र ह. पिळ. वळ 
सरदाराने पौल कोण आहे व त्याने काय केले आहे 








खर्चच 3? री समजेल त्यांनी जे 
खर्च तू कर. मग सर्वाना हे समजेल को, त्यांनी जे 
काही तुझ्याबद्दल ऐकले आहे ते खरे नाही, उलट 
तू नियमशास्त्राचे पालन करतोस हे दिसेल. 








25जे विदेशी विश्‍्वासणारे आहेत त्यांना आम्ही 
पत्र लिहिले आहे. ते असे 








'मूर्तीला वाहिलेले अन्न त्यांनी खाऊ नये. 
रक्त अगर गुदमरून मारलेले प्राणी 
त्यांनी खाऊ नयेत 

अनैतिक कृत्ये करू नयेत." 





26मग पौलानेच लोकांना आपल्याबरोबर 
मग पोौलानेच त्या चार लोकांना आपल्याबरोबर 
घेतले. दुसऱ्या दिवशी शुद्धीकरणाच्या विधीमध्ये तो 





याविषयी विचारले. गर्दीतून वेगवेगळ्व्या प्रकारचे 
आवाज ऐकू येऊ लागले. गोंधळामुळे ब ओरडण्यामुळे 
सरदाराला सत्य काय आहे हे जाणून घेता येईना 
म्हणून सरदाराने शिपायांना हकूम दिला की, पौलाला 
इमारतीत घेऊन जावे. जेव्हा पौल इमारतीच्या 
'पायऱ्यांजबळ आला तेव्हा शिपायांना त्याला उचलून 
आत न्यावे लागले. *कारण जमाव हिंसक बनत 
चालला होता. जमाव त्याच्यामागे चालला होता व 
ओरडत होता, “त्याला जिवे मारा!” 





























अशिपा्ड पौलाला इमारतीत घेऊन जाणार 
इतक्यात पौल सरदाराला म्हणाला, “मी काही बोलू 
शकतो काय?” तो सरदार म्हणाला, “तुला ग्रीक 








सहभागी झाला. मग तो मंदिरात गेला. शुद्धीकरणाचे 


बोलता येते काय? मग मला वाटते, तो मनुष्य तू 





दिवस केव्हा संपतील हे जाहीर केले. शेवटच्या दिवशी 
प्रत्येकासाठी अर्पण देण्यात येईल . 





नाहीस. मला वाटले इजिप्तच्या ज्या मजुराने काही 
दिवसांपूर्वी बंड करून सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न 








2म्सात दिवस जबळ जवळ संपत आले होते. परंत 
आशियातील काही यहदी लोकांनी पौलाला मंदिरात 
पाहिले. त्यांनी लोकांना भडकाविले ब त्याला 








कर श्र टीक: 
केला, तोच तू आहेस. त्या इजिप्तच्या मनुष्यांने चार 
डळ आ फी 


हजार दहशतवाद्यांना अरण्यात नेले 
3श्पौल म्हणाला, “किलकिया प्रांतातील तार्सज्ञ 





(पौलाला) धरले. ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले, 


नगरात राहणारा मी एक यहदी आहे. मी एका 





“इस्राएलच्या लोकांनो, मदत करा! हाच तो मनुष्य 





महत्त्वाच्या शहराचा नागरिक आहे. मी तुम्हांला 





आहे, जो सर्ब लोकांना सगळीकडे आपल्या 





वबिनवितो, मला लोकांशी बोल्‌ द्या. 





लोकांविरुद्ध, आपल्या नियमांविरुद्ध व या जागेबद्दल 





4१ जेव्हा सरदाराने त्याला बोलण्याची परवानगी 





शिकवीत आहे, आणि आता त्याने विदेशी लोकांना 
देखील मंदिरात आणले आहे, आणि ही पवित्र जागा 
विटाळविली आहे.” **ते असे म्हणाले, कारण 
इफिसच्या त्रफिमला त्यांनी पौलाबरोबर यरुशलेम 








दिली तेव्हा तो पायऱ्यांवर उभा राहिला आणि आपल्या 
हाताने त्याने लोकांना शांत राहण्यास सांगितले. जेव्हा 
सगळीकडे शांतता पसरली तेव्हा पौल हिब्रू भाषेत 
बोलू लागला: 


183 


पौल लोकांसमोर भाषण करतो 
“बंधूनो ब वबडीलजनांनो, “मी माझ्या 





प्रेषितांची कृत्यें 22:1-26 


'बंधु शौल, त॒ पुन्हा पाह लागशील!' आणि त्याच 
घटकेला मला दिस लागले. !*तो म्हणाला, 'आपल्या 











ह बचावासाठी जे काही सांगतो ते ऐका.” “जेव्हा 


पूर्वजांच्या (वाडवडिलांच्या) देवाने तुला निवडले आहे. 





लोकांनी पौलाला हिब्रू भाषेत बोलताना ऐकले तेव्हा 
ते अधिकच शांत झाले. पौल म्हणाला, “मी एक 
यहूदी आहे. आणि किलिकोया प्रांतातील तार्स येथे 





यासाठी की त्याची इच्छा तुला कळावी. त्या धार्मिकाला 
तू पहावेस. आणि त्याच्या तोंडचे शब्द तुला ऐकायला 
मिळावेत. कारण तू जे काही पाहिलेस आणि 








माझा जन्म झाला. परतु याच शहरात मा लहानाचा 


ऐकलेस, याविषयी तू त्याचा सर्वासमोर साक्षीदार 





मोठा झालो. आपल्या पूर्वजांच्या नियमांचे सविस्तर 


होशील. 1“मग आता, कशाची बाट पाहतोस? ऊठ, 





शिक्षण मी गमालीएल यांच्या पायाजवळ बसून घेतले. 


आणि बाप्तिस्मा घे व तुझी पापे धुवून टाक. येशूबर 








जसे तुम्ही आज देवाविषयीच्या आवेशाने भरलेले 
आहात तसाच मी देखील देवाविषयीच्या आवेशाने 
भरलेला होतो. “या मार्गाचा (ख्रिस्ती चळवळीचा) 
पुरस्कार करणाऱ्यांचा मी त्यांच्या मरणापर्यंत छळ 








विश्‍वास ठेवून हे कर.' 


17“मग असे झाले की, जेव्हा मी यरुशलेमला 
'परत आलो, आणि मंदिरात प्रार्थना करीत होतो, 





केला. मी स्त्री ब पुरुषांना अटक करून तुंरुंगात 
टाकले. याची मुख्य याजक व धर्मसभेचे सर्व 
'बडीलजन साक्ष देतील. त्यांच्याकडून दिमिष्कातील 
त्यांच्या बंधुजनांच्या नावाने मी पत्रे घेतली. आणि 











तेव्हा मला दृष्टान्त झाला. '*मी येशूला पाहिले, आणि 
येशू मला म्हणाला, 'घाई कर! यरुशलेम ताबडतोब 
सोड! येथील लोक माझ्याविषयीचे सत्य स्वीकारणार 
नाहीत.' *पण मी म्हणालो, 'प्रभु जे लोक तुझ्यावर 














तेथे ह्या मार्गाचे (ख्रिस्ती) जे लोक होते, त्यांना कैदी 
म्हणून यरुशलेमास घेऊन येणार होतो, यासाठी की 
त्यांना शिक्षा व्हावी. 








'पौल त्याचा पालट कसा झाला हे सांगतो 





विश्‍वास ठेवीत होते, त्यांना अटक करून 
मारण्यासाठी मी जात असे, हे या लोकांना माहीत 

3 20 जेव्हा न क 
आहे. **आणि जेव्हा तुझा साक्षीदार स्तेफन याचे 
रक्त सांडले तेव्हा तेथे उभा राहून मी त्याला संमति 
दर्शवीत होतो. आणि ज्या लोकांनी स्तेफनाला मारले 











6“तेव्हा असे झाले की, मी प्रवास करीत दिमिष्क 


त्यांचे कपडे मी राखीत होतो.' तेव्हा प्रभु मला 





शहराजवळ आलो असताना दुपारच्या वेळी 
माझ्याभोवती आकाशातून लख्ख प्रकाश पडला. 
म्मी जमिनीबर पडलो. आणि मी एक वाणी माझ्याशी 
बोलताना ऐकली. 'शौला, शौला, माझा छळ तू का 











म्हणाला, 'जा! मी तुला द्रवरच्या यहदीतर विदेशी 
लोकांकडे पाठवीन 





थ्थ्येथपर्यंत यहदी लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले 





करतोस? *मी उत्तर दिले, 'प्रभु, तू वकोण आहेस?' तो 





मग ते मोठमोठ्याने ओरडून म्हण लागले, “अशा 





मला म्हणाला, 'तू ज्याचा छळ करीत आहेस तो 
नासरेथचा येशू मी आहे.' *जे माझ्याबरोबर होते 
त्यांनी प्रकाश पाहिला, पण जो आवाज माझ्याशी 
बोलत होता तो त्यांना ऐकू आला नाही. "मी म्हणालो, 








मनुष्याला पृथ्वीवरून नाहीसे केले पाहिजे! तो जिवंत 
राहण्याच्या लायकीचा नाही!'' “ते मोठमोठ्याने 
ओरडत होते, आपल्या अंगावरील कपडे काढन 
फेकीत होते, आणि हवेत धूळ उधळीत होते 





'प्रभु मी काय करु?' आणि प्रभु मला म्हणाला, 'ऊठ 


'पाहन सरदाराने पौलाला किल्ल्यात नेण्याची आज्ञा 





आणि दिमिष्कात जा. तेथे तुला जे काम नेमून देण्यात 

पक. र 2: 0. अक क येईल 11- मळ. 
आले आहे ते सांगण्यात येईल. !!त्या प्रकाशामुळे 
मला काही दिसेनासे झाले. तेव्हा माझ्या सोबत्यांनी 
मला हाताला धरून नेले आणि मी दिमिष्कला 
'पोहोंचलो. 








12“नियमशास्त्राचे भक्तिभावाने पालन करणारा 
हनन्या नावाचा एक मनुष्य होता. तेथे राहणारे सर्व 
यहदी त्याच्याबद्दल चांगले बोलत. "तो माझ्याकडे 
आला, आणि माझ्याजवळ उभा राहन तो म्हणाला 











केली. >*त्याने शिपायांना सांगितले, पौळाला चाबकाने 
मारा. अशा प्रकारे हे लोक पौलाविरुद्ध का ओरड 
करीत आहेत हे सरादाराला जाणून घ्यायचे होते 
25परंतु जेव्हा पौळाला चाबकाने मारण्यासाठी बाहेर 
काढले. तेव्हा पौळ जवळ उभ्या असलेल्या 
शताधिपतीला म्हणाला, “ज्याच्यामध्ये काही अपराध 
आढळत नाही अशा रोमी नागरिकाला तुमचे हे 
चाबकाचे मारणे कायदेशीर ठरते काय?” 

2६जेव्हा शताधिपतीने हे ऐकले तेव्हा तो 
सरदाराकडे गेला आणि म्हणाला, “तुम्ही काय करीत 























प्रेषितांची कृत्यें 22:27-23:18 





आहात? तो मनुष्य तर रोमी नागरिक आहे.” श्सरदार 

'पौळाकडे आला व म्हणाला, “मला सांग, त रोमी 

नागरिक आहेस काय?” पौल म्हणाला, “होय 
2&शताधिपती म्हणाला, “रोमी नागरिकत्व 








184 





ग्पौलाने असे म्हणताच, परूशी व सदूकी या दोन 
गटांमध्ये कलह सुरू झाला. आणि धर्मसभेत फूट 
पडली. *(सदूकी असे म्हणतात की, मृतांचे पुनरुत्थान 
नाही आणि देवदूत ब आत्मे नसतात, परूशी दोन्हीवर 











मिळविण्यासाठी मला पुष्कळ पैसे द्यावे लागले.” 





विश्‍वास ठेवतात.) “सर्व यहदी मोठमोठ्याने ओरडून 





'पौल म्हणाला, “मी जन्मत:च रोमी नागरिक आहे.” 
2श्जे होते त 
जे लोक त्याला प्रश्‍न विचारणार होते, ते 





बोल लागले. तेव्हा नियमशास्त्राचे काही शिक्षक 
उभे राहिले ब जोरदारपणे आपले म्हणणे मांड लागले 





ताबडतोब मागे सरकले. सरदार घाबरला, कारण 


ते म्हणाले, “या मनुष्यात आम्हांला काहीच दोष 





त्याने पौलाला बांधले होते, ब पौल हा रोमी नागरिक 
होता. त्यामुळे तो घाबरला. 


पौल यहूदी पुढाऱ्यांशी बोलतो 
3९टुसऱ्या दिवशी यहदी लोक पौलावर नेमके 





आढळत नाही. कदाचित एखादा देवदूत किंवा आत्मा 
त्याच्याशी बोलला असेल!” 

10वादविवादाला हिंसक रूप येऊ लागले. तेव्हा 
लोक पौलाचे कदाचित तुकडे तुकडे करतील, अशी 
सरदाराला भीति वाटू लागली. म्हणून त्याने शिपायांना 














कशामुळे दोष ठेवीत होते हे समजून घेण्यासाठी 





'पौलाला ते 


तेथून घेऊन जाण्याची आज्ञा केली. व त्याला 





सरदाराने त्याला मोकळे सोडले. मग त्याने मुख्य 
याजक व धर्मसभेचे सभासद यांना एकत्र जमण्याची 


किल्ल्यात घेऊन जाण्यास सांगितले. 
11त्या रात्री प्रभ्‌ पौलाजबळ उभा राहिला. आणि 








आज्ञा केली. मग त्याने पौळाला आणून त्यांच्यापुढे 

उभे केले 

2 'पौल यहृदी धर्मसभेच्या सभासदांकडे रोखून 
'पाहत म्हणाला, “माझ्या बंधूनो, मी आजपर्यंत 





म्हणाला, “धीर धर! कारण जशी त्‌ माझ्याविषयी 
यरुशलेममध्ये साक्ष दिलीस तशी तुला माझ्याविषयी 
रोम येथे साक्ष द्याबी लागेल 

एथ्दुसऱ्या सकाळी काही यहदी लोकांनी एकजूट 














चांगला विवेकभाव बाळगून देवासमोर माझे जीवन 


करून कट रचला, त्याना 'पौलाला जिवे मारायचे 





जगत आलो आहे.” “तेव्हा मुख्य याजक हनन्या याने 
'पौलाच्या जवळ उभे राहिलेल्यांना पौलाच्या थोबाडीत 





होते. यहदी लोकांनी अशा प्रकारची शपथ वाहिली 
की, पौलाला ठार मारेपर्यंत अन्नपाणी सेबन करायचे 





मारण्यास सांगितले. 3पौल हनन्याला म्हणाला, “सफेवती 
लावलेल्या भिंतीसारख्या माणसा, देव तुला मारील! 











नाही. अशा प्रकारे कट करणाऱ्यांची संख्या चाळीस 
होती. !*या यहदी पुढाऱ्यांनी जाऊन मुख्य याजक व 











त्या ठिकाणी बसून नियमशास्त्राप्रमाणे माझा न्याय 
करतो आणि तरीही नियमशास्त्राच्या विरुद्ध मला 
थोबाडीत मारण्याचा आदेश देतोस?" *जे लोक 
'पौलाच्या जबळ उभे होते ते म्हणाले, “देबाच्या मुख्य 
याजकाविरुद्ध तू असे बोलू शकत नाहीस. तू त्याचा 
अपमान करतोस काय?" 

*पौल म्हणाला, “बंधूनो, तो मनुष्य मुख्य याजक 




















'बडीलजनांशी बोलणी केली. यहदी म्हणा, “आम्ही 
एक गंभीर शपथ घेतली आहे. पौलाला मारेपर्यंत 
आम्ही काही खाणार बा पिणार नाही! म्हणून तुम्ही 
आता असे करा: तुम्ही (मुख्य याजक) व धर्मसभेने 
अशा प्रकारचा विनंति अर्ज सरदाराला लिहा की, 
'पौळासंबंधी अधिक बारकाईने चौकशी करायची 

प र घेऊन क स 
असल्याने पौलाला आमच्याकडे घेऊन यावे. तो येथे 

















आहे हे मला माहीत नव्हते. कारण असे लिहिले 





आहे की, 'तू आपल्या शासन करणाऱ्याविरुद्ध बोलू 


नकोस. १ शि 
जेव्हा पौलाच्या लक्षात आले की, धर्मसभेतील 





येण्याअगोदरच आम्ही त्याला ठार मारण्याच्या तयारीत 





1€पण पौलाच्या बहिणीच्या मुलाने या सर्व गोष्टी 





एक गट सदूकी आहे तर दुसरा परूशी. तेव्हा पौल 
मोठ्याने ओरडून सर्व धर्मसभेपुढे म्हणाला, “बंधूनो, 
मी एक परुशी आहे, परूश्याचा मुलगा आहे! 
त्त उठण्यासंबंधी माझी जी डर 
मेलेल्यांच्या पुन्हा उठण्यासंबंधी माझी जी आशा आहे, 
त्यामुळे माझ्यावर हा चौकशीचा प्रसंग आला आहे.” 





तू आपल्या ... नकोस निर्गम 22:28 


ऐकल्या व तो किल्ल्यात गेला. त्याने पौलाला सर्व 
काही सांगितले. !ग्पौळाने एका शताधिपतीला 
बोलाविले आणि सांगितले, या तरुणाला सरदाराकडे 
घेऊन जा. कारण सरदाराला सांगण्यासारखे 
याच्याकडे काहीतरी आहे. !*मग त्याने त्या मुलाला 
घेतले ब सरदाराकडे गेला व त्याला म्हणाला, “कैदेत 
असलेल्या पौलाने मला बोलावून या तरुणाला 








185 





तुमच्याकडे घेऊन जायला सांगितल. कारण हा 
तुम्हांला काही तरी सांगणार आहे.” 

सरदाराने त्या तरुणाचा हात धरून बाजूला नेले 
आणि तो त्याला म्हणाला, “तू मला काय सांगणार 
आहेस?” 

2"तो मुलगा म्हणाला, “यहदी लोकांनी असे 
ठरविले आहे की, पौलाला घेऊन तुम्हांला उद्या 
धर्मसभेपुढे यायला सांगायचे, ब अशा बहाण्याने त्याला 
आणायचे की, जणू काय त्यांना पौलाची अधिक 
बारकाईने चौकशी करायची आहे. 2पण त्यांच्यावर 
बिश्‍वास ठेवू नका! कारण चाळीस लोकांहन अधिक 
लोक लपून बसणार आहेत व पौलाला गाठून मारणार 
आहेत. त्यांनी अशा प्रकारची शपथ वाहिली आहे 





























प्रेषितांची कृत्यें 23:19-24:8 


ठरविले हे मला दिसून आले. पण त्याच्यावर 
असा कोणताही आरोप नव्हता, ज्याची शिक्षा 
मरणदंड किंवा तुरूंगवास होईल. जेव्हा या 
मनुष्याला जिवे मारण्याचा कट रचला गेल्याचे 
मला कळले तेव्हा मी त्याला ताबडतोब 
आपल्याकडे पाठविले. 

















अशिपायांनी त्यांना मिळालेल्या हकुमाचे पालन 
केले. ते पौलाला घेऊन रात्रीच अंतिपत्रिसास गेले 
37दुसऱ्या दिवशी घोडेस्वार पौलासोबत कैसरियास 
गेले. ब शिपाई किल्ल्यात परतले. 3४जेव्हा पौल व 
घोडेस्वार केसरियास पोहोंचले, तेव्हा त्यांनी 
राज्यपालाला पत्र दिले. ब पौलाला त्याच्या स्वाधीन 




















की, जोपर्यंत ते पौलाला मारणार नाहीत तोपर्यंत 


केले. ३*राज्यपालाने ते पत्र वाचल. ब पौल कोणत्या 








'कोणीही काहीही खाणार वा पिणार नाही. म्हणून ते 


प्रांताचा आहे हे विचारले. जेव्हा त्याला समजले की, 





आता तुमच्या होकाराची वाट पाहत अगदी तयारीत 
आहेत.” 


तो किलिकीयाचा आहे, तेव्हा तो म्हणाला, 
35“तुझ्यावर अ. भा. अ. म्हणजे उ १ 
तुः दोष ठेवणारे आले म्हणजे तुझे ऐकेन. 








22 “तूमला ह्यांविषयी सांगितले आहेस, हे कोणाला 


'पौलाला हेरोदाच्या* राजवड्यात पहाऱ्यात ठेवावे 





सांगू नको!” असे म्हणून सरदाराने त्याला जाण्याची 
आज्ञा केली. 





'पौलाला कैसरीया येथे पाठवितात 
23मग सरदाराने दोघा शताधिपतींना बोलाविले. 


असा हुकूम राज्यपालान ने दिला. 


यहूदी लोक पौलावर दोष ठेवतात 
2 'पाच दिवसांनतर हनन्या केसरिया येथे 
गेला. हनन्या मुख्य याजक होता. हनन्याने 








आणि म्हणाला, “दोनशे शिपाई केसरीयाला 


आपल्याबरोबर काही यहदी वडीलजन आणि तिर्तुल्ल 





जाण्यासाठी तयार ठेवा. तसेच सत्तर घोडेस्वार व 


० त्यांनी 
नावाचा बकील यांना केसरिया येथे नेल; त्यांनी 





दोनशे भालेदार रात्री नऊ वाजता येथून जाण्यासाठी 


राज्यपालापुढे पौलावरील दोषारोप सादर केले. जेव्हा 





तयार ठेवा! **खोगीर घातलेला घोडा पौलासाठी तयार 
ठेवा. आणि त्याला राज्यपाल फेलीक्स यांच्याकडे 








'पौलाला आत नेण्यात आले तेव्हा तिर्तुल्ल याने 
'पौलावरील आरोप सांगण्यास सुरुवात केली. 





सुखरूप न्या.” *सरदाराने एक पत्र लिहिले. त्यात 
> लिहिलेले ळर होते. 
असे लिहिलेले होते: 


2€वलोद्य लुसिया याजकडून, 
राज्यपाल फेलिक्स महाराज यांस, 
सलाम. 





तो म्हणाला, “फेलिक्स महाराज, तुमच्यामुळे 
आम्हांला फार शांतता लाभली असून, तुमच्या 
दूरदृष्टीमुळे जरूर असलेल्या सुधारणासुद्धा या देशात 
झाल्या आहेत. फेलिक्स महाराज, आम्ही हे सर्व 
प्रकारांनी व सर्व ठिकाणी हे कृतज्ञतेने मान्य करतो. 


*परंतु तुमचा अधिक वेळ न घेता, आम्ही जे काही 











2य्या मनुष्याला यहदी लोकांनी धरले होते. ते 
त्याला ठार मारण्याच्या बेतात होते. पण 
तेवढ्यात माझ्या शिपायांसह मी तेथे गेलो व 
त्याला सोडविले. तो रोमी नागरिक आहे हे 








तुम्हांला थोडक्यात सांगतो, ते ऐकून घेण्याची कृपा 
करावी, ही विनंति करतो. हा मनुष्य त्रास देणारा 
आहे. जगात सगळीकडे यहदी लोकांना त्याने त्रास 
दिलेला आहे. तो नासरेथकराच्या पंथाचा पुढारी आहे. 

















समजल्यावरून मी त्याची सुटका केली 
2्यहदी लोक त्याच्यावर का दोषारोप करीत 
आहेत हे कळावे म्हणून मी त्याला धर्मसभेपुढे 
घेऊन गेलो. /्यहदी लोकांच्या 
नियमशास्त्राच्या प्रश्‍नावरून त्यांनी त्याला दोषी 








6:त्याने देवाचे मंदिर विटाळण्याचा प्रयत्न 
परंतु आम्ही त्याला धरले* *या गोष्टी खऱ्या आहेत 
की नाही हे तुम्ही ठरवू शकता. त्याला काही प्रश्‍न 

















हेरोद पहिला हेरोद (महान) यहदा प्रांतातील (खि. पू. 40-4) 


ल 


प्रेषितांची कृत्यें 24:9-25:5 


186 





बिचारा.” *इतर यहदी लोकांनी याला मान्यता दिली 
व सांगितले की, “हे सर्व खरे आहे! 

10जेव्हा राज्यपालाने पौलाला बोलण्यास र॒तुुणावले 
तेव्हा पौल म्हणाला, “फेलिक्स महाराज, बरीच वर्षे 
या देशाचे न्यायाधीश म्हणून आपण काम करीत 


आहात, म्हणून मला आपणा समोर स्वत:चा बचाव 

















'मेलेल्यांतून पुन्हा उठण्याच्या प्रश्‍नावरून माझा 
न्यायनिवाडा होत आहे.' या एका गोष्टीशिवाय दुसरा 
आरोप माझ्यावर करायचा असेल तर यांनी तसे 
सांगावे.” 

थय्फेलिक्सला (ख्रिस्ती) मार्गाविषयी चांगली 


माहिती असल्याने त्याने सुनावणी थांबबली. फेलिक्स 











करायला आनंद वाटत आहे. यरुशलेम येथे 
उपासनेसाठी जाऊन मला बारापेक्षा जास्त दिवस 
झालेले नाहीत, ही गोष्ट खरी आहे की नाही, हे 
आपण पडताळन पाह शकता “मी मंदिरात कोणाशी 








म्हणाला, “जेव्हा लुसिया सरदार येथे येईल, तेव्हा 
तुझ्या प्रकरणाचा काय निर्णय घ्यायचा ते मी ठरवीन.” 
23मग फेलिक्सने शताधिपतीला आज्ञा केली की, 
'पौलाला पहाऱ्यात ठेवावे, परंतु त्याला थोडी 








बाद घालताना, सभास्थानात किंबा बाहेर कोठे 








मोकळीक देण्यात यावी. आणि असाही हुकूम केला 








कोणाला चिथावून देताना या लोकांना आढळलो 
नाही. !3हे लोक माझ्यावर जो आरोप ठेवीत आहेत, 
तो त्यांना तुमच्यासमोर सिद्ध करता येणार नाही. 
मात्र मी हे आपल्यासमोर कबूल करतो: या मार्गाने 
(खिस्ती मार्गाने) जाऊन मी आपल्या वाडवडिलांच्या 
देवाची उपासना करतो त्या मार्गाला हे लोक पंथ 
म्हणतात. जे काही नियमशास्त्रात सांगितले आहे 




















की, त्याच्या मित्रांना त्याची गरज भागविण्यास मना 
करू नये. 


पौल फेलिक्स व त्याच्या पत्नीशी बोलतो 
काही दिवसांनंतर फेलिक्स आपली पत्नी 
ट्रुसिल्ला हिच्याबरोबर आला. ती एक यहुदी स्त्री 
होती. फेलिक्सने पौलाला बोलावणे पाठविले. आणि 











आणि जे काही आमच्या संदेष्ट्यानी सांगितलेले आहे. 


त्याने येश ख्रिस्तावरील विश्‍्वासाबाबत पौलाचे बोलणे 





त्या सर्वांवर मी विश्‍वास ठेवतो. “आणि धार्मिकांचे 
व वाईटांचेही मरणातून पुन्हा उठणे होणार आहे, ही 
गोष्ट हे लोकही माझ्याबरोबर मानतील अशी मी 
री देवामध्ये क्त 1 ध्यासाठी र आ. 

देवामध्ये आशा बाळगतो. “यासाठी देवापुढे आणि 


ऐकून घेतले. परंतु जेव्हा पौलाने धार्मिकपणा 

आत्मसंयमन, आणि होणाऱ्या न्यायाविषयी सांगितले , 

तेव्हा फेलिक्सला भीति वाटली. तो पौलाला म्हणाला 
आता त॒ जा, परत वेळ मिळाला म्हणजे मी तुला 











मनुष्यांपुढे आपला विवेक शुद्ध असावा याचा मी 
नेहमी आटोकाट प्रयत्न करीत असतो. 


बोलावीन.” यावेळी पौल त्याला पैसे देऊ करील 
असे त्याला वाटत होते म्हणून फेलिक्स त्याला 











17४अनेक वर्षे द्र राहिल्यानंतर माझ्या लोकांतील 


वरचेवर बोलावणे पाठवत असे आणि त्याच्याशी 








गरीबांना दान देऊन यरुशलेममध्ये स्वत:साठी अर्पण 
करावे म्हणून मी मंदिरात जाऊन हा विधी करीत 





बोलत असे. दोन वर्ष झाल्यावर फेलिब्सच्या जागी 
प॒वर्य फेस्त हा राज्यपाल झाला. आणि यहदी लोकांचे 








असताना, शुद्धीकरण झालेला असा मी त्यांस 


मन मोडण्याची फेलिक्सची इच्छा नव्हती, म्हणन 





आढळलो. '*तेथे मी कसलाही जमाव केला नव्हता 
अगर दंगा ही केला नव्हता !*पण आशियातील काही 
लोक तेथे हजर होते. "जर त्यांना माझ्याविरुद्ध 
काही म्हणायचे असेल, तर त्यांनी आपणांपुढे हजर 
होऊन मला दोषलावावा. किंवा मी जेव्हा धर्मसभेपुढे 
उभा राहिलो, त्यावेळी माझ्यामध्ये काही च॒क त्यांना 
आढळली असेल, तर त्यांनी तसे सांगावे. “मी या 




















त्याने जाण्यापूर्वी पौलाला तुरुगातच ठवल 


'पौल कैसराची भेट घेऊ इच्छितो 

2 5 मग त्या प्रांतात फेस्त आला. आणि तीन 
दिवसांनी तो केसरीयाहन वर यरुशलेमला 

मख्य पढाऱ्यांनी 

गेला. रमुख्य याजकांनी आणि यहदी पुढार 














लोकांमध्ये उभे राहून मोठ्याने म्हणालो की, 








वचने 6-8 काही ग्रीक प्रतींमध्ये (6“ब-8अ) जोडलेले आढळते. 
“आणि आमच्या नियमशास्त्राप्रमाणे या मनुष्याला आम्हांला न्याय 
करायचा होता. पण लुसिया अधिकारी आला व बळाचा वापर 
करून याला आमच्यातून घेऊन आला. आणि लुसियाने त्याच्या 
माणासांना तुमच्याकडे जाण्याची ब आम्हांवर आरोप ठेवण्याची 
आज्ञा केली.” 











'फेस्तच्या पुढे पौलावरील आरोप सादर केले. 3आणि 
'पौलाला यरुशलेमला पाठवून द्यावे, अशी त्याला 
विनंति केली. पौलाला वाटेत ठार मारण्याचा ते कट 
करीत होते. *फेस्तने उत्तर दिले, “पौल कैसरीया 
येथे बंदिवासात आहे आणि मी स्वत: “बकरच 
“त जाणार क 

केसरीयाला जाणार आहे. तुमच्यातील काही 
पुढाऱ्यांनी माझ्याबरोबर तिकडे खाली यावे, आणि 























187 


प्रेषितांची कृत्यें 25:6-24 





जर न, केली क 
जर त्या मनुष्याने काही चूक केली असेल तर 
त्याच्यावर दोषारोप ठेवावा.” 


ठेवलेला एक कैदी येथे आहे. !जेव्हा मी यरुशलेम 
येथे होतो, तेव्हा यहदी लोकांचा मुख्य याजक आणि 








“त्यांच्याबरोबर आठ ते दहा दिवस घालविल्यानंतर 
च्य कैसरीयाला क 
फेस्त खाली केसरीयाला परत गेला. दुसऱ्या दिवशी 
फेस्त न्यायालयात बसला आणि त्याने आपल्यासमोर 








'वबडीलजन यांनी त्याच्याविरुद्ध फिर्याद केली. आणि 
त्याला दोषी ठरवावे अशी मागणी केली. "वादी व 
प्रतिवादी यांना एकमेकांसमोर आणल्याशिवाय आणि 





'पौलाला हजर करण्याचा आदेश दिला. जेव्हा पौल 


आरोपीला आपला बचाव करण्याची संधि मिळेपर्यंत, 





तेथे हजर झाला, तेव्हा यरुशलेमहन तेथे आलेले 


त्याला इतरांकडे सोपविण्याची रोमी लोकांची रीत 





यहदी लोकही पौलाच्या सभोवती उभे राहिले. त्यांनी 





नाही. असे मी यहदी लोकांना सांगितले. (म्हणन ते 





त्याच्यावर पुष्कळ गंभीर आरोप ठेवले वले , परतु त 


जेव्हा माझ्याबरोबर येथे आले, तेव्हा मी उशीर न 








आरोप यहूदी लोक सिद्ध करू शकले नाहीत. *पौल 





करता दुसऱ्याच दिवशी न्यायासनावर बसलो, आणि 








आपला बचाव करण्यासाठी असे म्हणाला, “मी यहदी 


त्या मनुष्याला समोर आणण्याची आज्ञा केली. 





लोकांच्या नियमशास्त्राच्या, मंदिराच्या किंबा 
कैसराच्या विरुद्ध काही गुन्हा केलेला नाही. 








त्याच्यावर आरोप करणारे जेव्हा त्याच्याविरुद्ध 
पर 


बोलण्यास उभे राहिले, तेव्हा माझ्या अपेक्षेप्रमाणे 














श्फेस्तला यहूदी लोकांना खूष करायचे होते म्हणून 





कसल्याही गुन्ह्याबाबत त्यांनी त्याच्यावर आरोप केले 





तो पौलाला म्हणाला, “यरुशलेम येथे जाऊन 
माझ्यासमोर तुझी चौकशी व्हावी अशी तुझी इच्छा 
आहे काय?” 

10पौल म्हणाला, “मी आता कैसराच्या 
न्यायासनासमोर उभा असून त्याच्यासमोर माझा 
न्यायनिवाडा व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. मी 











नाहीत. 1*उल्ट आपल्या धर्माविषयी आणि कोणा 
एका मनुष्याविषयी ज्याचे नाव येश आहे, त्याच्यावरून 
यहदी लोकांनी त्या माणसाशी वाद केला. येश हा 
जरी मेलेला असला, तरी पौलाचा असा दाबा आहे 
की, येश जिवंत आहे. ०या प्रश्‍नाची चौकशी कशी 
करावी हे मला समजेना. तेव्हा त्या यहदी मनुष्याविरूद्ध 














यहदी लोकांचा काहीही अपराध केलेला नाही, हे 


यहदी लोकांचे जे आरोप आहेत, त्याबाबत त्याला 





आपणांस चांगले माहीत आहे. ''मी जर काही गुन्हा 
केला असेल तर मला मरणदंड झाला पाहिजे. आणि 
त्यापासून सुटका व्हावी असा प्रयत्न मी करणार 
नाही. परंतु जे आरोप हे लोक माझ्यावर करीत 








यरुशलेम येथे नेऊन त्याचा न्याय केला जावा अशी 
त्याची इच्छा आहे काय, असे मी त्याला विचारले. 
2ऑसम्राटाकडन आपल्या न्यायनिवाडा होईपर्यत आपण 
कैदेत राह असे जेव्हा पौल म्हणाला, तेव्हा मी आज्ञा 














आहेत, ते खरे नसतील तर मला कोणी यांच्या हाती 
देऊ कड, गाऱ्हाणे ळर कैसरासमोर 
देऊ शकणार नाही. मी आपले गाऱ्हाणे केसरासमोर 
मांडू इच्छितो.” 
श्र्यावर के > सभेशी 

यावर फेस्तने आपल्या सभेशी सल्लामसलत 
केली जा. सांगितले ळच भ्व्त "9 ठच 
. मग त्याने पौलाला सांगितले, “तू कैसरापुढे 
आपला न्यायनिवाडा व्हावा अशी इच्छा दाखविली 
आहे, म्हणून तुला कैसरासमोर पाठविण्यात येईल.” 





हेरोद अग्निप्पासमोर पौल 
13क्ाही दिवसांनंतर फेस्ताचे स्वागत करण्याच्या 





केली की, केसराकडे पाठविणे शक्‍य होईपर्यंत त्याला 
तुरुंगातच ठेवावे. 





2थ्याबर अग्रनिप्पा फेस्तला म्हणाला, “मला स्वत:ला 
या मनुष्याचे म्हणणे ऐकावेसे वाटते.” 





कळस च्य द्लि वरं की . 
फेस्तने त्याला उत्तर दिले, “उद्या त्याचे म्हणणे 


तुम्ही ऐकू शकाल.” 





म्हणून दुसऱ्या दिवशी अग्रिप्पा आणि बर्णीका 





हेतने राजा अग्रनिप्पा* आणि बर्णीका* कैसरीयाला 
येऊन त्याला भेटले. !*ती दोघे तेथे बरेच दिवस 





मोठ्या थाटामाटात आले. व लष्करी सरदार व 
शहरातील मुख्य नागरिकांसह दरबारात प्रवेश केला. 








राहिल्यावर फेस्तने पौलाचे प्रकरण राजाला 
समजावून सांगितले. तो म्हणाला, “फेलिक्सने तुरुंगात 











अग्निप्पा दुसरा हेरोद. महान हेरोद अग्निप्पाचा हा नातू. 





बर्णीका अग्रनिप्पाची बहिण, पहिल्या हेरोद अग्रिप्पाची ती सर्वांत 
मोठी मुलगी होती. 


तेव्हा फेस्तच्या आज्ञेनुसार पौलाला तेथे आणण्यात 
आले. मग फेस्त म्हणाला, “राजे अग्निप्पा महाराज 
आणि आमच्याबरोबर येथे उपस्थित असलेले सर्वजण, 
या मनुष्याला पाहा! याच्याच विषयी यरुशलेम व 
कैसरिया येथील सर्व यहदी लोकांनी माझ्याकडे 
अर्ज दिलेला आहे. याला जिवंत राह देऊ नये, असा 








प्रेषितांची कृत्यें 25:25-26:20 





आकांत ते करतात. परंतु याला मरणदंड द्यावा 


188 


असे मलादेखील वाटत होते. "आणि नेमके हेच मी 





असे याने काहीही केले नाही, असे मला आढळून 


यरुशलेम येथे केले. कारण मुख्य याजकांकडून 





आले. आणि त्याने स्वत:च आपणांला सम्राटाकडून 








मला तसा अधिकार मिळाला होता. म्हणून मी देवाच्या 





(केसराकडून) न्याय मिळावा अशी मागणी केली, 


> की र > र की जे र 
अनक सताना तुरुगात टाकल. आणि हे जे संतगण 





म्हणून मी त्याला कैसरासमोर न्यायासाठी पाठविण्याचे 


जिवे मारले गेले, त्यांच्याविरुद्ध मी माझे मत नोंदविले. 





ठरबिले आहे. “परंतु सम्राटाला याच्याबिषयी निश्‍चित 








अनेक सभास्थानात मी त्यांना शिक्षा केली. आणि 





करी रज्यी जे नी काही 
असे कळवावे, असे माझ्याकडे काही नाही. म्हणून 
मी याला तुमच्यापुढे आणि विशेषत: राजा अग्रिप्पापुढे 
आणून उभे केले आहे. ते अशाकरिता को, या 





देवाविरुद्ध जबरीने बाईट भाषण करायला लावण्याचा 
मी प्रयत्न केला. या लोकांवरील माझा राग इतक्या 
पराकोटीला गेला होता की, मी त्यांचा छळ 

















चौकशीनंतर मला या मनुष्याविषयी काहीतरी लिहिता 
यावे. “शेवटी एखाद्या केद्याला कसलाही आरोप न 
ठेवता केसराकडे पाठविणे मला योग्य वाटत नाही.” 





राजा अग्निप्पापुढे पौल 

2 अग्निप्पा पौळाला म्हणाला, “तुला तुझी बाज 

मांडायला परवानगी आहे.” यावर पौलाने 
आपला हात उंच करून आपल्या बचावाचे भाषण 
सुरू केले: ““अग्रनिप्पा महाराज, मी स्वत:ला धन्य 
समजतो कारण मला आपल्यासमोर माझ्याविरुद्ध 
केलेल्या आरोपांचा बचाव करण्याची संधि आज 
मिळाली. विशेषत: यहूदी चालीरीति आणि प्रश्‍न 
इत्यादी गोष्टींची आपणांला चांगल्या प्रकारे माहिती 























करण्याकरिता इतर शहरांमध्ये देखील जात असे. 


येशूचे दर्शन झाल्याचे पौल सांगतो 

12४एकदा दिमिष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य 
याजकांनी मला अधिकार व परवानगी दिली तेव्हा 
महाराज, वाटेत भर दुपारच्या वेळी मी माझ्या व 
माझ्यासमवेत असणाऱ्यांच्या भोवती स्वर्गीय प्रकाश 
'फाकलेला पाहिला. तो प्रकाश सूर्यापेक्षाही जास्त 
प्रखर होता. '*आम्ही सर्ब खाली जमिनीवर पडलो 
आणि हिब्रू भाषेत माझ्याशी बोलताना एक वाणी मी 
ऐकली. ती वाणी म्हणाली, 'शौला, शोला, माझा 
छळ तू का करतोस? अणुकुचीदार काठीवर लाथ 
मारणे तुला हानिकारक आहे, “आणि मी म्हणालो, 

















असल्याने तर हे जास्तच खरे म्हणावे लागेल. तेव्हा 
आपण माझे बोलणे धीराने ऐकून घ्यावे अशी मी 
बिनंति करतो. 


*'मी माझे जीवन तरुणपणापासून माझ्या प्रांतात 
र रीतिने जगत री १. 
व यरुशलेमात कशा रीतिने जगत आलो हे सर्व 








'प्रभु, तू कोण आहेस?' प्रभूने उत्तर दिले, 'मी येशू 
आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस. * पण ऊठ 
आणि उभा राहा! या कारणांसाठी मी तुला दर्शन 
दिले आहे: तुला सेवक म्हणून नेमावे ब जे काही 
तुला दाखविले व जे दाखवीन त्याचा साक्षीदार म्हणन 
तुला नेमावे. !”मी तुझी यहदी ब यहदीतर विदेशी 




















यहदी लोकांना चांगले माहीत आहे. "ते मला बऱ्याच 


यांच्यापासून सुटका करीन. आणि यहदीतर विदेशी 





'काळापासन ओळखतात. आणि त्यांची इच्छा असेल 





लोकांकडे पाठवीन. !*यासाठी की, त्यांचे डोळे 





तर मी एक परूशी म्हणजे आमच्या यहदी धर्माच्या 
एका कट्टर गटाचा सभासद या नात्याने कसा जगत 
आलो याविषयी ते साक्ष देऊ शकतील. आता मी 
आमच्या वाडवडिलांना देवाने जे बचन दिले होते, 
त्याच्या आशेकरिता माझा न्याय व्हावा यासाठी येथे 

भमा ">. शू देवाची रात्रंदिबस कळकळीने 
उभा आहे. 7आपल्या देवाची रात्रंदिवस कळकळीने 
उपासना करीत असताना हे जे बचन देवाने दिले ते 











उघडावे व याविषयीचे सत्य काय आहे हे तू लोकांना 
दाखवून द्यावेस व त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पापांची 
क्षमा मिळेल आणि माझ्यामध्ये विश्वासामुळे पवित्र 
झालेल्या लोकांमध्ये जागा मिळेल.' ” 














'पौल त्याच्या कामाविषयी सांगतो 
श्र्यासाठी, “अग्रनिप्पा महाराज मला जो स्वर्गीय 





मरि १ 
पुरे होण्याची आशा आमच्या बाराही वंशाना वाटत 
आहे. या आशेमुळेच महाराज, यहदी लोक माझ्यावर 


दृष्टान्त झाला, त्याचा मी आज्ञाभंग केला नाही. 
2*४उलट पहिल्यांदा दिमिष्कातील आणि नंतर 








दोषारोप करीत आहेत. भ्देव मेलेल्यांना परत उठवितो 


यरुशलेमातील , यहदा प्रांतातील सर्ब आणि यहदीतर 





असे तुमच्यापैकी कित्येकांना विश्‍वास न 


विदेशी लोकांनासुद्धा प्रभुच्या बचनाची साक्ष दिली 








ठेवण्यासारखे का वाटावे. *नासरेथच्या येशूच्या 
जे जे येईल अ त, क्र 
नावाविरुद्ध जे जे काही करता येईल ते ते मी करावे 





त्यांनी पश्‍चात्ताप करावा, देवाकडे बळावे आणि 
साजेल क च 
'पश्‍चात्तापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी 








189 





त्यांना सांगितले. या कारणांमुळे मी मंदिरात 
असताना यहदी लोकांनी मळा धरले आणि जिवे 
मारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देवाने मला मदत केली 
म्हणन मी आज येथे उभा राहन समाजातील 
लहानथोरांना साक्ष देत आहे. जे काही पुढे होणार 











प्रेषितांची कृत्यें 26:21-27:11 


न्याय मागितला नसता, तर त्याला सोडून देता आले 


य ११ 





असते 
पौल समुद्रमार्ग रोमला निघतो 

2 जेव्हा आम्ही समुद्रमार्गे इटलीला जाण्याचे 

ठरविले तेव्हा पौळ ब इतर काही केद्यांना 








होते, त्याविषयी संदेष्ट्यांनी ब मोशेने जे सांगितले 





युल्य नावाच्या शताधिपतीच्या हाती सोपविण्यात आले. 





त्यापेक्षा दुसरे मी सांगत नाही. “त्यानुसार देवाचा 


युल्य हा सम्राटाच्या सेनेतील एक अधिकारी होता. 





अभिषिक्त जो ख्रिस्त (मशीहा) तो दु:ख सहन करील. 
आणि मेलेल्यांतन उठविला जाणाऱ्यांत तो पहिला 
असेल. यहदी लोकांना तसेच इतर विदेशी लोकांना 
देव प्रकाशात नेईल 








'पौल अग्निप्पाचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करतो 


अट्रमुत्तिय येथील एका जहाजातून आम्ही जाणार 
होतो. हे जहाज आशियाच्या किनाऱ्यावरील बंदरे 
घेत पुढे जाणार होते. आम्ही या जहाजातून प्रवासाला 
निघालो. तेव्हा मासेदोनियातील थेस्सलनीका येथे 
राहणारा अरिस्तार्ख आमच्याबरोबर होता. 3दुसऱ्या 
दिवशी आम्ही सिदोन नगराला पोहोंचलो. युल्य 














2“पौल आपल्या बचावासंबंधी बोलत असताना 
क मोठ्याने “घोला क न 
फेस्त त्याला मोठ्याने म्हणाला, “पौला, तू वेडा आहेस. 
जास्त ज्ञानामुळे तुला वेड लागले आहे!” 











'पौलाशी फार चांगला वागला. पौलाच्या मित्राना त्याची 
काळजी घेता यावी म्हणन त्याने मोकळीक दिली 
4*तेथन आम्ही समृद्रमार्ग पुडे निघालो. आणि क॒प्रच्या 











25पौलाने उत्तर दिले, “फेस्त महाराज, मी वेडा 
नाही; तर ज्या गोष्टी खऱ्या आहेत आणि अगदी 
योग्य आहेत, त्यांच्याविषयीच मी बोलत आहे. “येथे 
हजर असलेल्या महाराजांना याविषयी चांगली माहिती 
आहे, आणि यामुळे मी त्यांच्याशी उघडपणाने बोल 

















किनाऱ्याकिनाऱ्याने निघालो कारण वारा समोरचा 
होता. 'किलकिया व पंफुल्याजवळच्या समुद्राला पार 
करून लुक्‍्या प्रांतातील मुर्या बंदरात पोहोंचलो. "तेथे 
शताधिपतीला इटलीला जाणारे आलेक्झांद्रीयाचे एक 
जहाज आढळले. त्याने आम्हांला त्या जहाजात 











शकतो. त्याच्या ध्यानातून काही सुटले नसेल, असे 





बसविले. 





मला खात्रीने वाटते. मी हे म्हणतो, कारण ही गोष्ट 
एखाद्या कानाकोपऱ्यात झाली नाही. /अग्निप्पा 








र्आम्ही बरेच दिवस हळूहळू प्रवास करीत होतो. 
'कनिदा येथपर्यंत येण्यासाठी आम्हांला फार कष्ट 








महाराज, भविष्यावाद्यांनी जे लिहिले त्यावर तुमचा 
विश्‍वास आहे काय? तुमचा त्यावर विश्‍वास आहे हे 
मला नक्कून माहीत आहे.” 


2ध्यावर अग्निप्पा म्हणाला, “एवढ्या थोड्या वेळात 


'पडले कारण वारा तोंडचा होता. आम्हांला पुढे जाता 
येईना. म्हणून आम्ही क्रेताच्या दक्षिणेकडून 
सलमोनाच्या समोरच्या बाजस गेलो. श्यापुढे आमचे 
जहाज क्रेतच्या किनाऱ्याने मोठ्या अडचणींतून 
सुरक्षित बंदर येथे पोहोंचले. तेथे जबळच लसया 














ख्रिस्ती होण्यासाठी तू माझे मन वळवू शकशील 
असे तुला वाटते काय?” 
29्पौलाने उत्तर दिले, “थोड्या वेळात म्हणा अगर 





नगर होते. 
श्बराच वेळ वाया गेला होता. आणि पुढील प्रवास 
करणे बरेच अवघड झाले होते. कारण एव्हाना 








जास्त की जसा पी > 
जास्त वेळात म्हणा, मी जसा आहे तसे केवळ तुम्हीच 
प आज जे जे 52. कत ळय बोलणे ळी 
नव्हे तर आज जे जे येथे बसून माझे बोलणे ऐकत 
आहेत त्या सर्वांनी माझ्यासारखे या साखळदंडाखेरीज, 
विश्‍वास ठेवणारे व्हावे, अशी माझी देवाला नम्र 
विनंति आहे.” 
3१्यानंतर राजा, बर्णीका, राज्यपाल आणि 





यहद्यांच्या उपासाचा काळही* निघून गेला होता. तेव्हा 
पौलाने त्यांना सावधानतेचा इशारा दिला. पौल 
म्हणला, “पुरुषांनो, मला वाटते, आपल्या प्रवासात 
जहाजातील मालाला आणि जहाजालाच नव्हे तर 
आपल्या जीवालाही धोका होईल!” 7प्परंतु पौलाच्या 
मताशी जहाजाचा कप्तान ब मालक सहमत झाले 











त्यांच्याबरोबर इतर जे तेथे बसले होते, ते सर्व उठले. 
अते न्यायालयातून बाहेर पडल्यावर एकमेकांशी 
बोलत होते. ते म्हणाले, “ज्यामुळे तुरुंगबास किंवा 
१ 2 ळ> दो. वी ११ 
मरणदंड द्यावा असे काहीही या मनुष्याने केले नाही. 
32अग्निप्पा फेस्तला म्हणाला, “या मनुष्याने कैसराकडे 











नाहीत, उलट जहाजाच्या कप्तानाच्या ब मालकाच्या 
'बोलण्यावरच शताधिपतीचा जास्त विश्‍वास होता. 











उपासाचा काळ हा वर्षातील प्रायश्‍चित्ताचा दिवस असे. यहूदी 
लोकांचा महत्वाचा पवित्र दिवस. 


प्रेषितांची कृत्यें 27:12-38 


190 





परंतु हे बंदर (सुरक्षित म्हटलेले) हिवाव्व्यात 


'पोहोंचणार नाही. आपले जहाज मात्र गमवावे लागेल. 





मुक्क म करायला सोईचे नव्हते. म्हणून बहुमताने 


23मी ज्या देवाचा सेबक आहे आणि ज्याची भक्ति मी 





पुढे निघावे असे ठरले. आणि फेनिकेला जाण्याचा 


करतो. तो, त्याचा दूत काल रात्री माझ्या बाजूला उभा 





प्रयत्न करावा आणि शक्‍य झाले तर तेथेच हिवाळा 


राहीला. २५आणि तो दत म्हणाला, 'पौला भिऊ नको! 








घालवावा असे ठरले. (फेनिके हे क्रेत बेटावरील 


तुला केसरापुढे उभे राहिलेच पाहिजे. तुझ्याबरोबर 





शहर होते. त्याचे बंदर नैक्र्‌ त्य ब वायव्य दिशेला 
होते.) 


'बादळ 
13जेव्हा दक्षिणेकडून मंद वारे बाह लागले, तेव्हा 





प्रवास करणारे जे लोक आहेत, त्यांच्या जीवाचे रक्षण 
करण्याचे वचन देवाने मला दिले आहे.' “तेव्हा 
गृहस्थांनो, तुम्ही सर्व धीर धरा! कारण मला जसे 
दूताने सांगितले, अगदी तसे होणार असा मला निश्वास 
आहे. “परंतु आपणास एखाद्या बेटावर उतरून थांबावे 








ते नांगर उचलून क्रेताच्या किनाऱ्याकिनाऱ्याने तारू 


> 97 
लागल. 





'हाकारीत जाऊ लागले. जहाजावरच्या लोकांना वाटू 


2म्चौदाव्या रात्री आमचे जहाज अद्रिया समुद्रातून 








भड च. ल रि पाहिजे 
लागले की, अशाच प्रकारचे वारे आम्हांला पाहिजे 
होते. ब तसेच ते बाहत आहे. !*परंतु लबकरच क्रेत 


चालले होते, तेव्हा खलाशांनी जहाज एखाद्या 
भमीजबळ पोहोचले असावे असा अंदाज केला. 





बेटावरून 'ईशान्येचे' म्हटलेले बादळी वारे वाह 
लागले. आणि जहाज वादळी वाऱ्यात सापडले. व 


2&त्यांनी पाण्याची खोली मोजली तेव्हा ती बीस बाव 
भरली. आणखी काही वेळाने त्यांनी परत एकदा 














त्याला पुढे जाता येईना. तेव्हा पुढे जाण्याचा प्रयत्न 
सोडन आम्ही वाऱ्याने जहाज भरकट दिले. !*मग 


समुद्राची खोली मोजली तेव्हा ती पंधरा वाब भरली. 
29ओबड धोबड खडकाळ जागेबर आपले जहाज 








क*ौदा नावाच्या लहानशा बेटाच्या 
किनाऱ्याकिनाऱ्याने आम्ही जाऊ लागलो. मग 
थोड्या खटपटीनंतर जीवनरक्षक होडी वर उचलून 





आदळेल अशी भीति वाटल्याने त्यांनी चार नांगर 
जहाजाच्या मागील बाजूने टाकले आणि दिवस 
उजाडण्याची वाट पाह लागले. **खलाशांनी जहाजातून 














घेतली. जीवन रक्षक होडी आत घेतल्यावर लोकांनी 


सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जहाजाच्या 





जहाज दोरखंडाने आवळून बांधले. जहाज वाळू 
असलेल्या सर्ती* नावाच्या उथळ जागी आदळेल या 
भीतीने त्यांनी शीड खाली काढले. तेव्हा वाऱ्याने ते 








पुढील भागातून नांगर टाकल्याचे भासवून 
जीवबनरक्षक होड्या समुद्रात टाकल्या. परंतु पौल 
शताधिपतीला व इतर शिपायांना म्हणाला, “जर हे 





भरकटू लागले. !'*जोरदार वादळी वाऱ्याचे तडाखे 
खावे लागल्याने लोकांनी दुसऱ्या दिवशी जहाजावरील 
सामान बाहेर टाकून दिले. !*तिसऱ्या दिवशी 
जहाजाची काही सामग्री त्यांनी आपल्या हातांनी बाहेर 
काढून टाकली. **बरेच दिवस आम्हांला सूर्य किंवा 
तारे दिसले नाहीत. वादळ फारच भयंकर होते. आम्ही 
आमच्या सर्व आशा सोडून दिल्या. आम्ही मरणार 
असे आम्हांला वाटू लागले. 























2ःबराच काळपर्यंत लोकांनी अन्नपाणी घेतले 


लोक जहाजात राहणार नाहीत, तर तुम्ही वाचणार 
नाही.” श्यावर शिपायांनी जीवनर क्षक होड्यांचे दोर 
कापून टाकले. आणि त्या खाली पाण्यात पडू दिल्या 

3अपहाट होण्याअगोदर पौलाने त्या सर्वांना काहीतरी 
खाण्याचा आग्रह केला. तो म्हणाला, “आज चौदावा 
दिवस आहे. तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात पण 
खाणेपिणे काही केले नाही. अन्नाचा कणही खाल्ला 
नाही. तुम्ही थोडे तरी खा. कारण तुमचा टिकाव 
लागण्यासाठी तुम्ही खाणे जरूरीचे आहे. तुम्ही खावे 


अशी मी तुम्हांला विनंति करतो. तुमच्यापैकी 



































नव्हते. मग पौल त्यांच्यासमोर उभा राहिला आणि 


कोणाच्या केसालाही धक्कू | लागणार नाही.” असे 





म्हणाला, “गृहस्थांनो, क्रेतावरून मुक्क गम हलवू नका, 

5-1 पाहिजे म्हणजे 
हा माझा सल्ला तुम्ही ऐकायला पाहिजे होता. म्हणजे 
हा त्रास ब ही हानि तुम्हांला टाळता आली असती. 
'पण आता तुम्ही धीर धरावा अशी माझी विनंति 
आहे. कारण तुमच्यापैकी एकाच्याही जीवाला धोका 

















सूर्ती लिबीयाच्या किनाऱ्यालगत असलेली उ थळ जागा. 


बोलल्यानंतर पौलाने भाकर घेतली आणि सर्वांच्या 
समक्ष देवाचे उपकार मानले. ती भाकर मोडून तो 
खाऊ लागला. *१"ते पाहून त्या सर्वांना धीर आला 

के. आम्ही सर्व मिळून जहाजात दोनशे 








आणि ते जेवले. 
शाहातर लोक होतो. त्या सर्वांनी पुरेसे खाल्ल्या 
'प्यायलयांनंतर धान्य समुद्रात टाकून दिले आणि 
जहाजातील भार कमी केला. 








191 


जहाज नष्ट होते 


प्रेषितांची कृत्यें 27:39-28:17 


लोकांचे विचार पालटले, आणि पौल देवच आहे 











3दिवस उजाडल्यावर त्यांना भूभागाची ओळख 
पटली नाही. परंतु तेथे किनारा असलेल्या 
उपसागरासारखी ती जागा दिसून आली. म्हणून शक्‍य 
झाल्यास तेथील किनाऱ्याला जहाज लावण्याचे त्यांनी 
ठरविले. *१म्हणून त्यांनी नांगर वकापले आणि समुद्रात 











क र 
अर्स त म्हणू लागल गगल . 





ग्तेथून जवळच पुब्ल्य नावाच्या मनुष्याची शेती 
होती. पुब्ल्य हा त्या बेटाचा मुख्य अधिकारी होता. 
त्याने आम्हा सर्वांचे त्याच्या घरी स्वागत केले आणि 





























पडू दिले. त्याचबरोबर सुकाणूंच्या दोऱ्या एकत्र तीन दिवस आमचा चांगला पाहुणचार केला. 
री रि त्यांनी जहाजाच्या भागाचे ळर भ्युब्ल्याचे र्य पळसे हगवणीने आजारी होते 
केल्या. नंतर त्यांनी जहाजाच्या पुढच्या भागाचे शीड *पु वडील तापाने ब हगवणीने आजारी होते, 
वारा भरावे म्हणून उभे केले आणि जहाज त्यामुळे अंथरुणाला खिळून होते. पौल त्या आजारी 
किनाऱ्याला आणले. “परंतु दोन समुद्रांमधील बर व्यक्तिला भेटायला गेला प्रार्थना करून पौलाने आपला 








आलल्या वाळूच्या ढिगावर जहाज जोराने आदळले. 





हग 


हात त्याच्यावर ठेवला आणि त्या मनुष्याला बर 





तेव्हा जहाजाची पुढची बाजू वाळूमध्ये रुतून बसली 
आणि गलबताचा मागचा भाग लाटांच्या तडाख्यामुळे 





केले. *हे घडलेले पाहिल्यावर त्या बेटावरील इतर 
आजारी लोक पौलाकडे आले आणि बरे झाले. 








2 श्र 





तुटू लागला. “ट्तेव्हा शिपायांनी कैद्यांना मारण्याचे 


10त्यांनी आम्हांला सन्मानपूर्वक पुष्कळ वस्तू 








ठरविले. यासाठी की त्यांच्यातील कोणी पोहोत जाऊन 











भेटीदाखल दिल्या. आणि जेव्हा आम्ही परत प्रवासाला 





पळू नये. *3परंतु शताधिपतीला पौलाला वाचवायचे 
होते म्हणून त्याने शिपायांना तो विचार सोडून देण्यास 
सांगित. आणि ज्यांना पोहता येत असेल त्यांनी 
जहाजातून उड्या टाकून किनाऱ्याला जावे अशी 
आज्ञा केली. “बाकीच्या लोकांनी फव्व्यांच्या अगर 
जहाजाच्या तुटलेल्या लाकडांच्या आधारे भूमी गाठावी 
असे सांगितले. अशा रीतीने जहाजातील सर्व जण 
सुखरूपपणे भूमीवर पोहोंचले . 

















माल्ता बेटावर पौल 


निघालो तेव्हा आम्हांला लागणाऱ्या अनेक गोष्टी 
पुरविल्या. 


'पौल रोमला रवाना होतो 
11आम्ही तेथे हिवाव्व्यात राहिल्यावर आलेवक्सांद्रा 
शहरातील एका जहाजातून पुढील प्रबासाला निघालो. 
ते जहाज त्या बेटावर हिवाळाभर मुक्क माला होते. 
त्या जहाजाच्या समोरील बाजूस 'जुळ्व्या देवाचे'* चिन्ह 
होते. “मग आम्ही सुराकूस येथे जाऊन पोहोंचलो 
आणि तेथे तीन दिवस राहिलो. !3तेथन शिडे उभारून 




















2 जेव्हा आमचे पाय सुखरूपपणे तेथील 

जमीनीला लागले. तेव्हा आम्हांला कळले 
की, त्या बेटाचे नाव माल्ता असे आहे. “तेथील 
रहिवाश्यांनी आम्हांला अतिशय ममतेने वागविले. 
त्यांनी एक शेकोटी पेटविली आणि आमचे स्वागत 
केले. कारण पाऊस पड लागला होता. ब थंडीही 








आम्ही निघालो, आणि रेगियोन नगराला गेलो. 

एक दिवस मुक्काम केला. नंतर दक्षिणेकडील वारा 
सुटल्यावर दुसऱ्या दिवशी पुत्युलास गेलो. !*त्या 
शहरात आम्हांला काही बंधु (वबिश्‍वासणारे) 
आढळले. त्या बंधंच्या सांगण्यावरून आम्ही तेथे सात 
दिवस राहिलो. मग आम्ही रोम येथे जाऊन पोहोंचलो. 














होती. 3पौलाने काटक्या गोळा केल्या आणि तो त्या 
शेकोटीत टाक लागला. उष्णतेमुळे तेथन एक साप 
निघाला. आणि त्याने पौलाच्या हाताला विळखा 








15तेथील बंधुनी आमच्याबद्दलची वार्ता ऐकली होती. 
ळी भेटीसाठी बाजारपेठेपर्यंत कल (9 

ते आमच्या भेटीसाठी अप्पीयाच्या बाजारपेठेपर्यंत 
आणि तीन धर्मशाळेपर्यंत आले. पौलाची त्यांची भेट 




















घातला. *ते पाहून तेथील रहिवासी एकमेकांना म्हणू 





लागले, “हा मनुष्य खुनी असला पाहिजे. समुद्रातून 
जरी हा वाचला असला तरी देवाच्या न्यायामुळे याचे 
आयुष्य संपुष्टातच आले आहे!” परंतु पौलाने तो 
प्राणी शेकोटीत झटकून टाकला. आणि पौलाला 





झाल्यावर त्याने देवाचे उपकार मानले. ब त्याला 
धीर आला. 


रोम येथे पौल 
16आम्ही रोम येथे पोहोंचल्यावर पौलाला एकटे 








'काही अपाय झाला नाही. ५त्या बेटावरील लोकांना 
'पौलाचे अंग सुजन येईल किंवा पौळ एकाएकी मरून 
पडेल असे वाटत होते. बराच वेळ वाट पाहनही 
'पौळाला काहीही विकार झाल्याचे दिसेना, तेव्हा त्या 














राहायला परवानगी मिळाली. परंतु त्याच्यावर देखरेख 
करण्यासाठी एक शिपाई ठेवण्यात आला. !”तीन 











जुळे देव केस्टर व पुलुक्‍्स या ग्रीक देवांचे पुतळे. 


प्रेषितांची कृत्यें 28:18-31 


192 





दिवसांनंतर पौलाने सर्व यहदी पुढाऱ्यांना एकत्र 


सांगितलेल्या गोष्टींविषयी काही जणांची खात्री पटली, 





बोलावले. जेव्हा सर्ब जण जमा झाल तव्हा 'पौल 


तर काहींनी तो बोळत असलेल्या गोष्टीबर विश्‍वास 





त्यांना म्हणाला, “बंधंनो, आपल्या बांधवांविरुद्ध मी 


ठेवला नाही. &पौल पुढील एक गोष्ट बोलला, 





काहीही केलेले नाही. तरी मला यरुशलेम येथे पकडन 





त्यावरून मतभेद होऊन त्यांच्यापैकी काही जण उठले 





रोमी लोकांच्या हाती कैदी म्हणून देण्यात आले. 


आणि तेथून जाऊ लागले. 'पौल म्हणाला, “यशया 





आणि !*त्यांनी माझी चौकशी केली. तेव्हा त्यांची 





संदेष्टयांच्चया हारे पवित्र आत्मा आपल्या 





मला सोडून देण्याची इच्छा होती. कारण मरणदंडाला 
योग्य असा कोणताही गुन्हा मी केला नव्हता. !*परंतु 
यहदी लोकांनी जेव्हा माझ्या सुटकेला हरकत घेतली, 
तेव्हा केसराकडे न्याय मागणे मला भाग पडले. याचा 
अर्थ असा नाही की, यहदी लोकांविरुद्ध मला दोषारोप 








वाडवडिलांशी जे बोलला, ते खरोखरच किती खरे 
आहे! यशया म्हणाला होता: 








“या लोकांकडे (यहदी) तुम्ही जा, आणि 
त्यांना सांगा: तुम्ही एकाल तर खरे पण 








करण्याची इच्छा आहे, "या कारणासाठी तुम्हाला 


तुम्हांला समजणार नाही. तुम्ही पाहाल 





भेटण्याची आणि तुमच्याशी बोलण्याची मी इच्छा 


तुम्हाला दिसेल पण तुम्हा काय पाहात ते 





दाखविली. कारण इस्राएलाच्या आशेच्या निष्ठेमुळेच 
मी या साखळदंडानी जखडलो गेलो आहे.” 


तुम्हाला कळणार नाही 


27 कारण या लोकांचे विचार मंद झाले आहेत 


न्य 














2प्यहदी पुढारी पौलाला म्हणाले, “आम्हांला 
तुमच्याबाबत यहदीयाहन कसलेही पत्र आलेले नाही, 








त्यांच्या कानांनी त्यांना ऐक येत नाही. आणि 
त्यांनी आपले डोळे बंद केले आहेत नाहीतर 








अगर तिकडून येणाऱ्या बंधुजनांपैकी एकाही भावाने 
तुमच्याविषयी बाईट कळविले अथवा बोललेले नाही. 
2&परंत वि व. क क समजन 

तु तुमची मते काय आहेत हे समजून घेण्याची 





त्यांनी आपल्या डोव्व्यांनी पाहिले असते 
आणि आपल्या कानांनी ऐकले असते आणि 
माझ्याकडे बळाले असते आणि मी त्यांना 





आमची इच्छा आहे. कारण या गटाविरुद्ध (ख्रिस्ती 
गटाविरुद्ध) सगळीकडे लोक बोलतात हे आम्हांला 
माहीत आहे.” 








कोड. ७.2 नाव. क ती 
बर कल असते. यशाया 69-70 


“म्हणन देवाचे हे तारण यहदीतर विदेशी 











23तेव्हा (रोम शहरातील) यहदी लोकांनी एक 
बेठकीचा दिवस ठरविला. जेथे पौल राहत होता 
तेथे ते मोठ्या संख्येने जमा झाले. तेव्हा पौलाने 














लोकांकडे पाठविण्यात आले आहे. हे तुम्हा यहूदी 
लोकांना कळावे. ते ऐकतील .” * 
3१पूर्ण दोन वर्षे तो त्याच्या भाड्याच्या घरात राहिला. 














त्यांना समजावन सांगितले आणि देवाच्या राज्याविषयी 
आपली साक्ष दिली. मोशेच्या नियमशास्त्रापासन आणि 





जे जे मरी क च. 
जे जे त्याला भेटायला येत, त्यांचे तो स्वागत करी. 
3ञा- री राज्याविषयी ज्र की प्रभ 

त्याने देवाच्या राज्याविषयी प्रचार केला. त्याने प्रभु 








संदेष्ट्यांच्यापासन फोड करून येशविषयी त्यांची खात्री 


येशूविषयी शिक्षण दिले. तो हे काम फार धैर्याने 





'पटबिण्याचा प्रयत्न केला. हे तो (पौल ) सकाळपासन 





करीत असे. आणि कोणीही त्याला बोलण्यात अडवू 





संध्याकाळपर्यंत करीत होता. त्याने फोड करून 


शकले नाही. 








वचन 29 काही प्रतीमध्ये 29 वे बचन घालण्यात आले आहे: 
“पौलाने असे म्हटल्यावर यहूदी लोक तेथून निघाले. ते आपापसात 
'फार वादविवाद करीत होते.” 





'पौलाचे रोमकरांस पत्र 





प्रेषित होण्यासाठी पाचारण केलेला; देवाची सुवार्ता 

सांगण्यासाठी वेगळा केलेला स्त्रिस्ति येशचा सेबक 
'पौल याजकडन 

श्देबाच्या > 

देवाच्या संदेष्ट्याच्या हारे पवित्र शास्त्रात पूर्वी 
सांगितलेली होती, *ती ही सुवार्ता देवाचा पुत्र प्रभु 
र जो > 
येशू ख्रिस्त जो देहाने एक मनुष्य म्हणून दाविदाच्या 
वंशात जन्माला आला याच्याविषयी आहे. *पण 
'पवित्रतेच्या आत्माच्याह्ठारे तो मरणातून पुन्हा जिवंत 
झाला त्यामुळे त्याच्या सामर्थ्यासह “देवाचा प॒त्र" असा 
गणल्ा गेला. "त्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे 
आम्हांला कृपा आणि प्रेषित पद मिळाले आहे 
अशासाठी की जे यहदी नाहीत त्यांच्यामध्ये त्याच्या 
नावांकरिता विश्वासाच्या आज्ञापालनामुळे जो 
आज्ञाधारकपणा निर्माण होतो तो निर्माण करावा 
न्तम्हीही ग 
तुम्हीही त्या यहदी नसलेल्यांमध्ये आणि देवाकडून 
येश ख्रिस्ताचे अनुयायी होण्यासाठी बोलाविलेले 
आहात. ?ज्या लोकांवर देवाने प्रेम केले आहे व 
त्याचे पवित्र जन होण्यासाठी बोलाविलेले असे जे 
लोक रोममध्ये आहेत त्या सर्वांना मी लिहित आहे. 

आपला पिता व प्रभु येशू रित्रस्त यांजकडून तुम्हांस 
कृपा व शांति असो. 


















































आभाराची प्रार्थना 

श्सुर्वातीलाच तुम्हां सर्वांसाठी येशू र्त्रिस्ताह्वारे 
मी देवाचे आभार मानतो, कारण तुमचा विश्‍वास 
जगात सगळीकडे जाहीर होत आहे. “देव माझा साक्षी 
आहे, ज्याची सेवा मी आत्म्याने त्याच्या पुत्राची सुवार्ता 
सांगून करतो. मी तुमची नेहमी आठवण करतो. 
1९माझ्या प्रार्थनेत मी नेहमी मागतो, जर देवाची इच्छा 
असेल तर शेवटी मला तुम्हांला भेटता येणे शक्‍य 
व्हावे. !'्मला तुम्हांला भेटण्याची फार इच्छा आहे. 
यासाठी की काही आध्यात्मिक दानांविषयी 
तुम्हांबरोबर सहभागी व्हावे आणि तुम्ही बलवान 
व्हावे. म्हणजे जोपर्यंत मी तुमच्यामध्ये आहे तोपर्यंत 
आपण एकमेकांना विश्‍वासामध्ये मदत करू. माझ्या 






































विश्वासामुळे तुम्हांला ब तुमच्या विश्वासामुळे मला 
'फायदा होईल. "बंधूनो, पुष्कळ वेळा तुम्हांला भेट 
देण्याची मला इच्छा झाली. यासाठी की, जसे मला 
यहदीतरांमध्ये मिळाले , तसे तुमच्यामध्येसुद्धा फळ 
मिळावे. परंतु आतापर्यंत मला तुमच्यापर्यंत येण्यास 
अडथळे आले हे तुम्हांला माहीत असावे. 

14मी सर्व लोकांची-ग्रीक आणि ग्रीक नसलेले, 
शहाणे आणि मूर्ख- सेबा केली पाहिजे. '*त्यासाठीच 
तुम्ही जे रोममध्ये आहात त्या तुम्हांला सुद्धा सुवार्ता 
सांगण्याची माझी फार इच्छा आहे. 

16मला सुवार्तेची लाज वाटत नाही. कारण देवाचे 
सामर्थ्य जो कोणी निश्वास ठेवतो त्या सर्वासाठी तारण 
आहे. प्रथम यहद्याकारिता आणि नंतर ग्रीकांसाठी 
7स्कारण सुवार्तेमध्ये देवाचे नितिमत्त्व ते 
विश्‍वासापासून विश्‍वास असे प्रगट झाले आहे. पवित्र 
शास्त्रात असे लिहिले आहे की, 'नितिमान 
वबिश्‍वासाद्वारे वाचेल.'* 


























सर्व लोकांनी चुका केल्या आहेत 
लोकांनी केलेल्या प्रत्येक अनितीच्या कृत्यांमुळे 
ब जे आपल्या अनीतीने सत्य दाबन ठेवतात 
त्यांच्यामुळे स्वर्गातन देवाचा क्रोध प्रगट होतो. '*हे 
असे होत आहे कारण देवाविषयीचे ज्ञान त्यांच्यात 
दिसून येते ब देवाने ते त्यांना दाखवून दिले आहे. 
2१जगाच्या मनिर्मितीपासन व्य “ ब 
जगाच्या पून देवाचे अदूश्य गुण, त्याचे 
दु च, क ह ज्या 
सनातन सामर्थ्य व त्याचे देवपण हे देवाने ज्या गोष्टी 
निर्माण केल्या त्यावरून प्रगट होतात. आणि जर 
तुम्हांला हे कळत नाही, तर ह्याचे तुम्हांला कसलेच 
समर्थन करता येणार नाही. कारण जरी त्यांना 
> त्यांनी कळी 
देव माहीत होता तरी त्यांनी देव म्हणून त्याचा आदर 
चं किंबा ळा भार ण 
केला नाही, किंबा त्याचे आभार मानले नाहीत, 
उलट ते आपल्या विचारात निष्फळ झाले आणि 
य क कीक धा 2थ्जरी (009 
मूख अंतःकरणे अंधकारमय झाली. “जरी गर्वाने 






































'नीतिमान ... वाचेल हबक्कू क 2:4 


'रोमकरांस 1:23-2:15 


त्यांनी स्वत:ला शहाणे समजले तरी ते मख ठरले 


194 


माहीत आहे की, जे अशा बाईट गोष्टी करतात 





23आणि अविनाशी देवाचे गौरव याची मर्त्य मानव 
पक्षी, चार पायाचे प्राणी, सरपटणारे प्राणी 





> क. व्य देवाचा 
त्यांचा न्याय देव करतो. आणि देवाचा न्याय योग्य 
असतो. "तुम्हीसुद्धा जे अशा वाईट गोष्टी करतात 





यांच्यासारख्या दिसणाऱ्या प्रतिमांशी अदलाबदल 
केली 
; 


त्यांचा न्याय करता पण तुम्हीसुद्धा त्याच गोष्टी करता 
म्हणून निश्‍चितपणे तुम्हांला माहीत आहे की, देव 








2%यासाठी देवाने त्यां क 
यासाठी देवाने त्यांना त्यांच्या मनातील वाईट 
वासनांच्या व वैषयिक अशुद्धतेमुळे सोडून दिले आणि 


तुमचा न्याय करील आणि स्वत:ची सुटका करून 
घेणे तुम्हांला शक्य होणार नाही. “देव तुमच्याशी 





त्यांनी एकमेकांच्या देहाचा अनादर करावा यासाठी 
त्यांस मोकळीक दिली. “त्यांनी देवाच्या खरेपणाशी 
लबाडीची अदलाबदल केली व निर्माणकर्त्याऐबजी 
जे निर्मिलेले क किरी केली निर्माणकर्ता द< 
जे निर्मिलेले त्याची उपासना . निर्माणकत 











अत्यंत दयाळूपणे वागतो. तो तुमच्याशी सहनशीलतेने 
वागतो, तुमच्यामध्ये बदल व्हावा म्हणून देव वाट 
पाहतो, पण त्याच्या दयाळूपणाबद्दल तुम्ही काहीच 
विचार करीत नाही. कदाचित तुम्ही तुमचे मन ब 

















सर्वकाळ धन्यबादित आहे. आमेन. “तेव्हा त्याची 





जीवन बदलावे म्हणून देव तुमच्याशी दयाळूपणे वागतो 


डी 








त्यांना शिक्षा मिळावी म्हणून देवाने नाईलाजाने त्यांना 


हे तुम्हांला समजत नसेल. पण तुम्ही लोक कठीण 





त्यांच्यावर सोडून दिले. त्यांना लाजिरवाण्या वासनांच्या 





व उद्धट मनाचे आहात, तुम्ही बदलण्यास तयार 








स्वाधीन केले. त्यांच्या स्त्रियांनी स्त्रियांशी अनैसर्गिक 
संबंध ठेवले. म्तसेच पुरुषांनी स्त्रियांबरोबर नैसर्गिक 

















नाही, त्यामुळे तुम्ही स्वत:च तुमची शिक्षा 
अधिकाधिक वाढवित आहात. जेव्हा देव (तुम्हाला) 





संबंध ठेवणे बाजूला ठेवले वब ते एकमेकाविषयी 





त्याचा क्रोध दर्शबील, त्यावेळी तुम्हांला शिक्षा होईल. 





वासनेने पेटन निघाले. पुरुषांनी पुरुषांशी अनुचित 


त्या दिवशी लोक देवाचा यथायोग्य न्याय पाहतील. 





कर्म केले आणि आपल्या ह्या निलज्ज कत्यांमुळे 
त्यांना त्यांच्यामध्ये हे फळ मिळाले. 





देव प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्यांप्रमाणे फळ 
देईल म्नेटाने डळ व्यि के 
देईल. नेटाने चांगले करीत राहन गौरव, मान 








2$आणि जेव्हापासून त्यांनी देवाला ओळखण्याचे 


अमरत्व मिळविण्याचा जे लोक प्रयत्न करतात त्यांना 





नाकारले, तेव्हापासून देवाने त्यांना अशुद्ध मनाच्या 


तो अनंतकाळचे जीवन देईल. “परंतु जे स्वार्थीपणामुळे 





हवाली केले व ज्या अयोग्य गोष्टी त्यांनी करू नयेत 





सत्यात चालणे नाकारतात, ब अनीतिने चालतात 





त्या करण्यास मोकळीक दिली. “ते सर्ब प्रकारची 


त्यांची तो क्रोधाने भरपाई करील. *जो जे बाईट ते 





अनीति, दष्टपणा, लोभ, वाईटपणा, हेवा, खन, भांडणे 


करतो, त्या प्रत्येक मानवावर संकटे आणि दु:खे 





कपट, क॒ब॒ळि यांनी भरलेले असन दसऱ्याविषयी 
नेहमी बाईट विचार करतात. ११ते चहाडखोर 





येतील. म्हणजे पहिल्यांदा यहूद्यांवर व नंतर ग्रीक 
लोकांवर येतील. "परंतु जो चांगली कृत्ये करतो 





दुसऱ्याची निंदा करणारे, देवाचा तिटकारा करणारे, 
उद्धट, बढाया मारणारे, वाईट मार्ग शोधून काढणारे, 
आईवडिलांची आज्ञा न मानणारे; तसेच *'मूर्ख, दिलेले 
वचन मोडणारे, कुटूंबियांबद्दल वात्सल्य नसणारे, दुष्ट 


असे आहेत. 22देवाच्या नितिमत्वाचा जो नियम सांगतो 
की, जे लोक असे वागतात ते मरणास योग्य आहेत 











त्या प्रत्येकाला गौरव, मान आणि शांति मिळेल. 
प्रथम यहूद्यांना वब मग ग्रीक लोकांना मिळेल. 
देवाजवळ पक्षपात नाही. 
ग्य्जे धु नियमशास्त्राबाहेर 

जे सर्व नियमशास्त्राबाहेर असून पाप करतात, 
हर नियमशास्त्राबाहेर जितक्यांनी 
ते नियमशास्त्राबाहेर नाश पावतील. ब जितक्यांनी 
नियमशास्त्राधीन असून पाप केले तितक्‍्यांना 











असे जरी त्यांना माहीत होते तरी ते त्या गोष्टी करतात 


नियमशास्त्रानुसार शिक्षा होईल. कारण जे 








इतकेच नव्हे तर जे असे करतात त्यांना मान्यताही 
देतात. 


तुम्ही यहूदीसुद्धा पापी आहात 
9 म्हणून हे मनुष्या, त जो कोणी आहेस व जेव्हा 





नियमशास्त्र ऐकतात ते देवाच्या दृष्टीने नितिमान 
आहेत असे नाही. परंतु जे नियमशास्त्र पाळतात 
आणि नियमशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणे करतात ते 
नीतिमान ठरतील. !*कारण जेव्हा यहदी नसलेले 
(बिदेशी) ज्यांना नियमशास्त्र नाही, मूलत: जरी त्यांना 














त न्यायासनासमोर बसतोस तेव्हा तुला सबब 





नियमशास्त्र नाही, तरीही नियमशास्त्राप्रमाणे करतात 





नाही, कारण जेव्हा त दुसऱ्यांचा न्याय करतोस तेव्हा 
त स्वत:लाही दोषी ठरवितोस कारण जो त॒ न्याय 
करतोस, तो तही तीच गोष्ट करतोस. आता आपणांला 








की र 1. 5म्हणजे च. त्याच्या 

ते स्वत:च नियमशास्त्र आहेत. “म्हणजे ते त्याच्या 
ह्दयात नियमशास्त्र लिहिले आहे, असे दाखवतात 
त्यांची सद्सद्विवेक बुद्धीसुध्दा साक्ष देते आणि त्यांचे 








195 


'रोमकरांस 2:16-3:12 





एकमेकांविषयीचे विचार त्यांना आरोपी किंबा 
दोषमुक्त करतात. जेव्हा देव येशू खिस्ताद्वारे 
मनुष्यांच्या रहस्यांचा, माझ्या सुवार्तेप्रमाणे न्याय 
करील त्या दिवशी या गोष्टी घडतील. 


यहूदी आणि नियमशास्त्र 
म्परंत 

परंतु आता तुम्ही जे स्वत:ला यहदी समजता 
आणि नियमशास्त्रावर विश्‍वास ठेवता ब आपण 
देवाच्या जबळचे आहोत असा अभिमान बाळगता, 
1&त्या तुम्हांला त्याची इच्छा कळते आणि ज्या सर्वोत्तम 
गोष्टी आहेत, त्या तुम्ही स्वीकारता कारण 
नियमशास्त्राद्वारे तुम्हांला शिक्षण मिळाले आहे. 
श्र्तुम्हाला वाटतें की ज्यांना योग्य मार्ग माहित नाही 

०० _ फी, जे क 
त्यांचे तुम्ही मार्गदर्शक आहात. जे लोक अंधारात 
(पापांत) आहेत, त्यांचा तुम्ही प्रकाश आहात आणि 
तुमची खात्री झाली आहे की तुम्ही आंधव्व्यांचें पुढारी, 
जे अंधारात आहेत त्यांचा प्रकाश, *मूर्खांचे शिक्षक, 























नव्हे तर आत्म्याने अंत:करणाची केलेली सुंता होय. 
त्याची प्रशंसा माणसांकडून नव्हे, तर देबाकडन होते 
3 तर मग यहदी असण्यात फायदा काय? किंवा 
संतेपासन फायदा काय? “सर्वं बाबतीत पुष्कळच 
आहे. कारण सर्वप्रथम त्यांना देवाची बचने विश्‍वासाने 
सोपविण्यात आली होती. 3हे खरे आहे की त्यातील 
काही अविश्वासू होते; देवाच्या विश्‍्वासूपणाला 
अविश्‍वासूपणा नाहीसा करील काय? “खात्रीने नाही! 
देव खरा असलाच पाहिजे आणि प्रत्येक मनुष्य खोटा. 
पवित्र शास्त्रात असे लिहिले आहे की, 
'तू बोलशील तेव्हा योग्य ठरशील आणि 
तुझा न्याय होत असता तू विजय 
मिळविशील.” 




















स्तोत्र. 51.4 





*जर आपल्या दुष्टपणामुळे देवाचा न्याय स्पष्ट 
होत असेल तर त्याला काय म्हणावे? देब जो आपणावर 








बालकांचे गुरु आहात. कारण नियमशास्त्रात तुम्हांला 
ज्ञान आणि सत्याचे मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. 'तर 
मग तुम्ही जे दुसऱ्यांना शिकविता ते तुम्ही स्वत:ला 
'का शिकवित नाही? तुम्ही चोरी करू नये असा 
उपदेश करता पण तुम्ही स्वत: चोरी का करता? 














क्रोध आणतो त्याला अनीतिमान म्हणावे काय? (मी 
हे मानवाप्रमाणे बोलतो). *खात्रीने नाही! कारण मग 
देव जगाचा न्याय कसा करील? 

म्परंतु तुम्ही असे म्हणाल की, “जर देवाचा खरेपणा 
माझ्या खोटेपणामुळे त्याच्या गौरवासाठी उठून दिसत 








22तुम्ही व्यभिचार करू नये असे म्हणता ते तुम्ही 


असेल, तर मग मी पापी का गणला जातो?” *आपण 





व्यभिचार का करतां? तुम्ही मृर्तिचा तिरस्कार करता 
'पण देवळात चोरी करता? तुम्ही नियमशास्त्राविषयी 








'का वाईट करू नये जर त्याचा परिणाम चांगला होत 
असेल. कारण काही जण आपल्या विरुध्द बाईट 











बढाई मारता, ते तुम्ही नियमशास्त्र मोडून देवाचा 


बोळत आहेत, आणि त्यानां मिळणारी शिक्षा 





अपमान का करता? 4*शास्त्रलेखात लिहिल्यानुसार 
तुमच्यामुळे 'विदेशी लोकांमध्ये देवाच्या नावाचा 
अपमान होत आहे.'* तुम्ही नियमशास्त्र पाळीत 
असला तर सुंतेला मोल आहे. पण जर तुम्ही 








त्याबद्दलचा न्याय आहे. 


सर्व लोक दोषी आहेत 
*तर मग काय? आम्ही यहदी, विदेशी लोकांपेक्षा 





नियमशास्त्र पाळीत नाही तर, तुमची सुंता न 


अधिक चांगल्या स्थितीत आहोत काय? मुळीच नाही! 





झाल्यासारखी आहे. सुंता न झालेला मनुष्य जर 
नियमशास्त्राचे पालन करतो, तर त्याची सुंता न 
होणे हे सुंता झाल्याप्रमाणे समजण्यात येणार नाही 
झाली 


'काय? ज्या मनुष्याची शारीरिक रीतीने सुंता झार्ल 
नाही आणि जो नियमशास्त्र पर्ण करतो, तो ज्या 














कारण यहदी आणि ग्रीक हे सारखेच पापाच्या 
अधिकाराखाली आहेत. "शास्त्रात असे लिहिले 
आह: 





“पापाशिवाय असा कोणीही नाही. एकही 





तुम्हांला लिखित नियम व सुंता आहे, तरी नियमशास्त्र 
मोडता त्या तुमचा न्याय करील. **कारण जो बाहेरून 
यहदी आहे तो खरोखर यहदी नाही ब देहाची 
बाह्यत्कारी सुंता ही सुंता नव्हे. *पण जो अंत:करणाचा 
यहूदी, तो यहूदी आहे आणि खरी सुंता लेखी नियमांद्वारे 











विदेशी ... आहे यशया 52:5 


नाही. 

॥ समंजस असा कोणी नाही. कोणीही देवाचा 
शोध करीत नाही. 

12 ते सर्व दूर गेले आहेत, आणि सर्व लोक 
निरुपयोगी झाले आहेत. चांगले करणारा 
कोणी नाही, एकही नाही.” 


स्तोत्र. 14:1-3 








'रोमकरांस 3:13-4:8 





13“लोकांची तोंडे उघड्या कबरांसारखी 


196 


ज्र ल क्क जाहीरपणे प टल क क ०.0 :%. 
रक्त साडून दवान त्याला जाहीरपणे पुढ कल. दवान 





2 जिभांनी लोकांना 
आहेत ते आपल्या जिभांनी लोकांना 
'फसवितात.” 

स्तोत्र. 5-9 





“ते ज्या गोष्टी बोलतात त्यात सापाचे विष 
तडे 


असते 
स्तोत्र. 140-3 


हे यासाठी सिद्ध केले की तो नीतिमान आहे हे सिद्ध 
> 26देबाच्या सहनशीलतेमळे ली बोल ळी 3: शय 
व्हावे. “देवाच्या मुळे त्याने हे सिद्ध केले 
की, या सध्याच्या काळी तो नीतिमान आहे. यासाठी 
जो ख्रिस्तावर विश्‍वास ठेवतो, तो नीतिमान असावा. 
2य्मग आमच्या बढाई मारण्याचे प्रयोजन काय? 
ती बगळण्यात आली. कोणत्या प्रकारच्या नियमाने? 
कर्माच्या काय? नाही, तर ज्यामध्ये विश्वास आहे, 
त्याच्या आधारे. 2*कारण आपण असे मानतो को, 























14“त्यांची तोंडे शापांनी आणि कडूपणाने 
भरली आहेत.” 
स्तोत्र. 70:7 





15“त्यांचे पाय रक्तपात करण्यास नेहमी तयार 
असतात. 

16 जेथे कोठे ते जातात तेथे विध्बंस व विपत्ती 

आणतात. 

77 त्यांना शांतीचा मार्ग माहीत नाही.” 

यशया 59.7-6 











18“त्यांच्या डोळ्व्यांपुढे देवाचे भय नाही.” 
स्तोत्र. 36-1 


19आता आपणाला माहीत आहे की, नियम शास्त्र 
जे सांगते ते नियमशास्त्राच्या आधिन 
असणाऱ्यांकरिता आहे व मनुष्यांच्या कामचुकार 











मनुष्य देवावरील विश्‍वासाने नियमशास्त्रातील 
कर्माशिवाय नीतिमान ठरतो. किंबा देव फक्त 
यहद्यांचाच आहे काय? तो विदेशी लोकांचा नाही 
काय? होय, तो विदेशी लोकांचादेखील आहे 
3०ज्याअर्थी देव एकच आहे, त्याअर्थी तो ज्यांची सुंता 
झाली आहे, त्यांच्या विश्‍वासाने आणि ज्यांची सुंता 
झालेली नाही अशांनाही विश्‍वासाने नीतिमान 
ठरवील. पतर मग आपण या विश्वासाचा आग्रह 
धरून नियमशास्त्र निरर्थक ठरवितो काय? खात्रीने 
नाही, आपण तर नियमशास्त्राला मान्यता देतो. 





























अब्राहामाचे उदाहरण 
तर मग अब्राहाम जो मानवी रितीने आपला 
पूर्वज याच्याविषयी आपण काय म्हणावे? “जर 
अब्राहाम आपल्या कर्मांनी नीतिमान ठरला तर त्याला 
अभिमान बाळगण्यास जागा आहे, परंतु त्याला 





देवासमोर अभिमान 





'पणाला आळा घालण्यासाठी व सर्व जगाला चांगले 
व पूर्ण होण्यासाठी आहे.त्या नियमशास्त्र प्रमाणे सर्व 
दोषी आहेत. >*नियमशास्त्राच्या कर्मांनी कोणीही 
देवासमोर नीतिमान ठरणार नाही. कारण 
नियमशास्त्राद्वारे पापाची जाणीव होते. 











देव लोकांना नीतिमान कसे करतो? 


शास्त्र काय सांगते? 


बाळगणे शक्‍य नाही. 3कारण 
“अब्राहामाने देवावर विश्‍वास 





ठेवला आणि त्याचा 





विश्‍वास त्याला नीतिमत्त्व असा 





गणण्यात आला.” *जो कोणी काम करतो, त्याला 
मजुरी ही मेहरबानी म्हणून नव्हे तर त्याचा मोबदला 
म्हणन दिली जाते. कोणताही मनुष्य कर्म करून 
देवाच्या दृष्टीने नीतिमान ठरू शकत नाही. म्हणून 
त्याने देबावरच भरवसा ठेवावा. मग देव त्या मनुष्याचा 














शपरंतु आता देवाची मानवाविषयीची नीतिमत्त्वाची 


भरवसा स्वीकारून त्याला आपला दृष्टीने नीतिमान 











कृती नियमशास्त्राव्यतिरिक्त प्रगट झाली आहे. त्याला 


ठरवतो. दुराचारी मनुष्यालाही नीतिमान ठरविणारा 








नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांची साक्ष आहे. (“देवाची 
नीतिमत्त्वाची कृती ही येशू ख्रिस्तावरील विश्‍वासाद्वारे 
आहे आणि जे विश्‍वास ठेवतात त्या सर्वांसाठी 
दाखविली आहे. त्यात भेदभाव नाही. सर्वानी पाप 





फर ळी ज्याला क्र कु 
देवच आहे. ज्याला देव कर्माबाचून नीतिमान 
ठरवितो, त्याच्याविषयीही दावीद म्हणतो; 








7 “ज्याच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे. 





2: वळ न 4: सी. ९ १७%. क्य 
केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले 
आहेत. “परंतु त्यांना देवाने त्याच्या कृपेने येशू 
ख्रिस्ताद्वारे खंडणी भरून नीतिमान ठरविले आहे 








ज्याच्या पापावर पांघरूण घातले आहे तो 











लोकांच्या पापांची क्षमा व्हाबी म्हणून ख्रिस्ताचे 


धन्य! 
$ धन्य तो पुरुष ज्याच्या पापांचा हिशेब प्रभु 
करणार नाही.” स्तोत्र. 32:1-2 


197 


'रोमकरांस 4:9-5:7 





श्तर मग हे नीतिमत्त्व ज्यांची सुंता झाली आहे 
आणि ज्यांची सुंता झाली नाही अशांनाही लागू होते 





म्हणून, “तुझी संतती ताऱ्यांसारखी अगणित होईल 
आणि तुझे असंख्य वंशज होतील,” असे जे म्हटले 








काय? जे बेसुंती आहेत अशांनाही ते लागू पडते 
कारण आम्ही म्हणतो, “अब्राहामाचा विश्‍वास त्याला 


5. कर क वा ळय 1 
आहे त्याप्रमाणे तो 'अनेक राष्टांचा पिता' झाला. 
19अब्राहाम जबळ जवळ शंभर वर्षांचा झाला होता, 








नीतिमान असा गणण्यात आला.” !"आणि तो कसा 


त्यामुळे त्याचे शरीर मृतवतच झाल्यासारखे होते. 





गणण्यात आला, तो सुंता झालेला असताना का सुंता 


री नट सारेलासद्धा होणे क्री क 
तसेच सारेलासुद्धा मूल होणे शक्‍य नव्हते. अब्राहामाने 





झालेली नसताना? !'सुंता झालेली नसताना ही त्याने 


याविषयी विचार केला होता, तरीपण त्याने त्याचा 


वळे 








जो विश्‍वास दाखविला त्याचा परिणाम व नीतिमत्त्वाचा 


बिश्‍्बास कमकवबत होऊ दिला नाही. **देवाने जे 





शिक्का म्हणून त्याला सुंता ही खूण मिळाली, यासाठी 


अभिवचन दिले आहे त्याविषयी त्याने कधीच संशय 





की, जे सुंता झाली नसताही विश्‍वास ठेवतात, 


बाळगला नाही. त्याने विश्‍वास ठेवण्याचे कधीच 





त्यांच्याकडे ते नीतिमत्त्व गणले जावे. (त्यांचा तो 
पिता आहे.) !2आणि तो ज्यांची सुंता झाली आहे 
त्यांचाही पिता आहे. पण त्यांची सुंता झालेली आहे 


थांबविले नाही. तो विश्‍वासात बळकट होत गेला 
आणि त्याने देवाला गौरव दिले. त्याची पर्ण खात्री 
होती की, देवाने जे अभिवचन दिले ते पर्ण करण्यास 

















म्हणून तो त्यांचा पिता झाला नाही, तर आपला 
पूर्वज अब्राहाम याची सुंता होण्यापूर्वीसुद्धा तो जसा 
विश्‍वासात जगत होता, तसे जर ते जगले तरच अब्राहाम 
त्यांचा पिता होऊ शकतो. 


वबिश्‍वासाद्वारे मिळालेले देवाचे अभिवचन 


तो समर्थ आहे. “म्हणूनच त्याला नीतिमान असे 
गणण्यात आले.”* ते अभिवचन केवळ 
अब्राहामासाठीच होते असे नव्हे, **तर 
आपल्यासाठीसुद्धा होते, ज्याने आपल्या प्रभु येशुला 
मेलेल्यांतून उठविले आपण त्याच्यावर निश्वास 


ठेवतो, “येशूला आमच्या पापांकरिता मरण्यासाठी 











13अब्राहाम आणि त्याच्या वंशजांना जे अभिवचन 





दिले गेले. आणि णि त्याला मरणातन उठविण्यात आले 





मिळाले की, ते जगाचे वारस होतील, ते अभिवचन 
नियमशास्त्रामुळे आले नाही, तर विश्वासाचा परिणाम 

वळ नीतिमत्त्वामळे स. 74लोकांना : र. ची 
असलेल्या मुळे आले. !*लोकांना देवाने 
दिलेले अभिवचन जर नियमशास्त्र पाळण्याने मिळत 











यासाठी की, देवासमोर आम्ही नीतिमान ठरविले 
जावे. 


देवाशी नीतिमान 








स ( क. की ळी 
असेल तर विश्‍वास व्यर्थ आहे. आणि देवाने 
अब्राहामाला दिलेले अभिवचन व्यर्थ आहे. !$5कारण 
नियमशास्त्र मनुष्यांच्या आज्ञाभंगामुळे देवाचा क्रोध 








ज्याअर्थी विश्‍वासाने आपल्याला नीतिमान 
ठरविले आहे त्याअर्थी आपल्या निश्‍वबासाचा 
परिणाम म्हणन आपल्याला येश ख्रिस्ताद्वारे देवाकडन 











निर्माण करते आणि जेथे नियमशास्त्र नाही 
आज्ञा मोडणेही नाही 

16म्हणून देवाचे बचन हे विश्वासाचा परिणाम 
आहे यासाठी की ते कपेद्वारे मिळावे. अशा रीतीने ते 
अभिवचन अब्राहामाच्या स्व संततीला आहे, फकक्त 








शांति मिळाली आहे. “आता आपण ज्या कृपेमध्ये 
आहोत, त्यात त्याच्याद्ठारे विश्‍वासाने आम्हीसुद्धा प्रवेश 
मिळविला आहे. आणि आम्ही देवाच्या गौरवाचे 
भागीदार होण्याच्या आशेने अभिमान बाळगतो. 
3्याशिवाय आम्ही संकटांतही अभिमान बाळगतो; 














नियमशास्त्रावर अवलंबून राहतात अशांसाठीच नव्हे 
तर आनब्राहामा प्रमाणे विश्वासाने जगणाऱ्या 
प्रत्येकासाठी आहे. पवित्र शास्त्रात असे लिहिले 
आहे: “मी तुला पुष्कळ राष्टांचा पिता केले आहे.”* 

आब्राहामाचा देव जो मेलेल्यांना जीबन देतो 
अस्तित्वात नाही त्यांना अस्तित्वात आणतो त्या 
देवासमोर हे खरे आहे. 

18आपल्या अंत:करणात आशा धरून सर्व 


लारी 


मानवाच्या अपेक्षेपेक्षा विरुद्ध असा विश्‍वास धरला 














मी ... आहे उत्पत्ति 17:5 





कारण आम्हांस ठाऊक आहे की, या संकटांमुळे 
आम्हांला अधिक धीर येतो, “आणि धीराने आम्ही 
'कसोटीस उतरतो आणि कसोटीस उतरल्याने आशा 
उत्पन्न होते आणि आशा लाजवित नाही. कारण 
आपणांस दिलेल्या पवित्र आत्म्याकडून आपल्या 
अंत:करणात देवाची प्रीति ओतली आहे. 

6आम्ही जेव्हा आमचे स्वत:चे तारण करण्यासाठी 
अशक्त होतो तेव्हा ख्त्रिस्त योग्य वेळी आमच्यासाठी 
मरण पावला. ”आता नीतिमान मनुष्यासाठी सुध्दा 


























म्हणूनच ... आले उत्पत्ति 15:6 


'रोमकरांस 5:8-6:13 


'कदाचित कोणी मरणार नाही. एखादा मनुष्य चांगला 
असेल तर त्याच्यासाठी मरण्याचे धाडस कदाचित 





198 








1४्यास्तब आदामाच्या आज्ञाभंगामुळे पुष्कळांना 
पापी ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे ख्रिस्ताच्या 








कोणीतरी करील. *परंतु आम्ही पापी असतानाच 


आज्ञापालनाने पुष्कळांना नीतिमान ठरविण्यात येईल. 





ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला. त्याद्वारे त्याने 
दाखवून दिले की, तो आमच्यावर फार प्रेम करतो. 





29्पापे कळ क: 
पापे वाढवण्यासाठी म्हणन नियमशास्त्राचा प्रवेश 
१. गम देवाची 


झाला. परंतु जेथे पाप वाढले तेथे देवाची कृपाही 





*तर मग आता आपण खिस्ताच्या रक्ताने नीतिमान 





विपुल झाली. 2अशासाठी को, जसे पापाने मरणाच्या 





ठरलो आहोत, म्हणून ख्रिस्ताह्वारे देवाच्या रागापासून 


योगे राज्य केले, त्याच रीतीने देवाची कृपाही, 





आपण वाचले जाणार आहोत. !"आम्ही देवाचे शत्रू 


नीतिमत्त्वाने आपल्या प्रभु येशू खिस्ताह्वारे 





असताही त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी 
जह. र्य अये व व 
समेट केला. त्यामुळे आता आम्ही देवाचे मित्र 
असल्यामुळे देव आम्हांला त्याच्या पुत्राच्या जीवनाद्वारे 
रक्षील. इतकेच नव्हे तर ज्याच्याद्वारे आमचा 











देवाबरोबर समेट झाला त्या आपल्या प्रभु येशू 





ख्रिस्ताद्वारे आम्हीसुद्धा देवाविषयी अभिमान बाळगतो. 


आदाम आणि ख्रिस्त 


अनंतकाळच्या जीवनासाठी राज्य करील. 


पापात मेलेले पण ख्रिस्तात जिवंत 
6 तर मग आपण काय म्हणावे? देवाची कृपा 
वाढावी म्हणून आपण पापांत राहावे काय? 
2खात्रीने नाही. आपण जे पापाला मेलो ते अजनही 
जिवंत कसे राह? *तुम्हांला माहीत नाही का की 
ज्या आपण प्रभु येश ख्त्रिस्तामध्ये बाप्तिस्मा घेतला 











म्हणून पाप जसे एका मनुष्याद्वारे, जगात आले 
आणि पापाद्वारे मरण आले, तसेच सर्वांनी पाप 

केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये मरण आले. 
अ 


होता त्या आपला त्याच्या मरणातही बाप्तिस्मा झाला. 
*म्हणून आपण त्याच्या मरणातील बाप्तिस्म्याने 
त्याच्याबरोबर पुरले गेलो यासाठी की, पित्याच्या 








नियमशास्त्र जगात येण्यापूर्वी पाप जगात आले 


गौरवाने ख्रिस्त जसा मेलेल्यांतून उठविला गेला तसे 








होते. परंतु नियमशास्त्र नसल्यामुळे कोणाच्याही 
हिशेबी पाप गणले जात नव्हते. *परंतु मरणाने 


आम्हीही जीवनाच्या नबीनपणात चालावे. 
$क्रारण जर त्याच्या मरणाच्या प्रतिरूपाने आपण 








आदामाच्या काळापासून ते मोशेच्या काळापर्यंत राज्य 





त्याच्याशी जोडलो आहोत, तर त्याच्या पुनरुत्थानाच्या 





अ.“ ज्यांनी रि क २ लि त्याच्यांवरसब्धा पळ 
केले. ज्यांनी पाप केले नाही, सुद्धा मरणाने 
राज्य केले. 


प्रतिरूपाने त्याच्याशी जोडले जाऊ. “आपणांला हे 
माहीत आहे की, आपल्यातील जुना मनुष्य 








देवाची आज्ञा न मानून आदामाने पाप केले म्हणून 
तो मेला आदाम, ख्रिस्त जो येणार होता, त्याचे प्रतिरूप 

म 15पण देवाची देणगी आदामाच्या 
आहे. पण देवाची मोफत देणगी आदामाच्या 
'पापासारखी नाही. कारण आदामाच्या पापामुळे 
पुष्कळ जण मरण पावले. देवाची कृपा आणि दान, 

क. क करी 

एक मानव येशू ख्रिस्ताच्या कृपे्ठारे आली व 
विशेषेकरून सर्व लोकांकरिता विपुल झाली. 

16आदामाने पाप केल्यानंतर तो दोषी ठरला होता 
'पण देवाची देणगी वेगळी आहे. देवाची मोफत देणगी 











ख्िस्ताबरोबर वधस्तंभावर ख्रिळला गेला यासाठी 
'की आपल्या पापमय शरीराचा नाश व्हावा व यापुढे 
आपण पापाचे दास होऊ नये. “कारण जो कोणी 
ख्रिस्ताबरोबर मरतो तो पापापासून मुक्त होऊन 
नीतिमान होतो. 

$आणि जर आपण ख्रिस्ताबरोबर मेलो तर आम्ही 
विश्‍वास धरतो की, त्याच्याबरोबर जिवंतही राह 
कारण आम्हांस माहीत आहे की, ख्रिस्त जो 
मेलेल्यांतून उठविला गेला तो यापुढे मरणार नाही. 


























पुष्कळ पापांनंतर आली आणि त्या देणगीमुळे तिने 


मरणाची त्याच्यावर सत्ता चालणार नाही. !१"जे मरण 





आपल्या लोकांना देवासमोर नीतिमान केले. !*एका 
मनुष्याच्या पापामुळे मरणाने राज्य केले. पण आता 
काही लोक देवाच्या कृपेची विपुलता आणि देणगी 











तो मेला ते एकदाच पापासाठी मेला, परंतु जे जीवन 
तो जगतो ते तो देवासाठी जगतो. !त्याच रीतीने 
तुम्ही स्वत:ला पापाला मेलेले पण ख्रिस्त येशूमध्ये व 











जिच्यामध्ये नीतिमत्त्व आहे, ते अनुभवतात. ते 
विशेषेकरून येशू ख्रिस्ताह्वारे जीवनात राज्य करतील 





म 


क जिवंत क समजा 
देवासाठी जिवंत असे , 
/थ्यासाठी की तुम्ही पापाच्या बाईट वासना 








1&म्हणून एका पापामुळे सर्व मनुष्यांना शिक्षा झाली 
तसेच एका नीतिमत्त्वाच्या कृत्याने सर्व लोकांना 

रि क जीवन डळ री मिळाले 
अनंतकालचे जीवन देणारे नीतिमत्त्व मिळाले. 

















'पाळाव्यात म्हणन पापाने तुमच्यावर राज्य करू नये 
713आणि अनीतिची साधने व्हावीत म्हणन तुम्ही 
आपल्या शरीराचे अवयव पापाच्या स्वाधीन करू 





199 


'रोमकरांस 6:14-7:12 





नका. त्याऐवजी तुम्ही जे मरणातून उठविलेले लोक 


बोलत आहे की, जोपर्यंत मनुष्य जिवंत आहे, तोपर्यंत 





जे जिवंत व्र क की 
ब जे आता जिवंत आहात ते आपणांला देवाच्या 


नियमशास्त्र त्याच्यावर सत्ता चालविते. “कारण लग्न 








स्वाधीन करा. आपल्या शरीराचे अवयव नीतिची 
साधने व्हावीत म्हणून देवाच्या स्वाधीन करा. 





झालेली स्त्री जोपर्यंत तिचा पती जिवंत आहे तोपर्यंत 
ती नियमशास्त्राने त्याला बांधलेली असते, पण जर 








!4पाप तुम्हांवर राज्य करणार नाही. कारण तुम्ही 


तिचा नवरा मेला तर ती पतीविषयीच्या नियमातून 





नियमशास्त्राधीन नाही तर देवाच्या कृपेच्या अधीन 
आहात. 


नीतिमत्तेचे दास 
15तर मग आपण काय करावे? आपण 
वि ही 
नियमशास्त्राधीन नसून देवाच्या कृपेच्या अधीन 





मोकळी होते. "म्हणून पती जिवंत असताना ती 
दुसऱ्याची झाली, तर तिला व्यभिचारिणी असे 
म्हणतील . पण जर तिचा पती मरण पावला तर ती 
लग्नाच्या नियमातून मुक्त होते आणि जरी ती दुसऱ्या 
पुरुषाची पत्नी झाली तरी ती व्यभिचारिणी होत नाही. 

“माझ्या बंधूनो, अशाच प्रकारे नियमशास्त्राप्रमाणे 














आहोत म्हणून पाप करावे काय? !*खात्रीने नाही. 


तुम्हांलाही ख्रिस्ताच्या शरीराद्दारे ठार मारण्यात आले 








तुम्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तुम्ही स्वत:ला 


यासाठी की तुम्ही दुसऱ्या पुरुषाचे, जो मेलेल्यातून 





आज्ञापालनाकरता एखाद्याच्या स्वाधीन करता तर 
ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. 





उठविला गेला होता त्याचे व्हावे, यासाठी की देवाच्या 
सेवेसाठी क. आमचा 5कारण जेव्हा 
सेवेसाठी आमचा वापर व्हावा. “कारण जेव्हा आम्ही 











तुम्ही पापांत चालू शकता किंवा देवाची आज्ञा पाळू 


८०१ 





आमच्या पापी मानवी स्वभावाप्रमाणे जगत होतो तेव्हा 








शकता. पापांमुळे आध्यात्मिक मरण येते. पण देवाची 
आज्ञा पाळल्याने तुम्हांला नीतिमत्त्व मिळते. ''पर्वी 





पापी वासना नियमशास्त्राच्या द्वारे मरणाला फळ 
देण्यासाठी आपल्या अबयवामध्ये कार्य करीत होत्या. 





तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाप तुम्हांला काबत ठेवीत ठेवीत 


ज्या नियमशास्त्रामध्ये आम्ही केदी झालो होतो त्यात 











होते. पण देवाचे उपकार मान्‌ या की, ज्या गोष्टी 





आम्ही मेलेलो असल्याने आता आम्ही 





तुम्हांला शिकविल्या गेल्या त्या तुम्ही पूर्णपणे पाळल्या. 
तुम्हांला पापांपासून मुक्त केले गेले. आणि 


नियमशास्त्रापासून मुक्त आहोत तेव्हा आता आम्ही 
देव, आमचा प्रभु याची पवित्र शास्त्राच्या जुनेपणाप्रमाणे 














नीतिमत्त्वाचे गुलाम करण्यात आले. तुमच्या 
शरीराच्या दुर्बलतेमुळे ब लोकांना समजावे म्हणून 
मी उदाहरणाचा उपयोग करीत आहे. कारण जसे 
तुम्ही आपले अवयव अशुद्धतेच्या आणि परिणाम 
म्हणून गुलाम होण्यासाठी स्वेरतेच्या अधीन केले 
त्याच रीतीने आता आपल्या शरीराचे अवयव देवाच्या 
सेवेला नीतिमत्त्वाचे गुलाम व्हावे म्हणून अर्पण करा. 
2१कारण जेव्हा तुम्ही पापाचे गुलाम होता, तेव्हा 
नीतिमत्त्वासंबंधाने मोकळे होता. आणि त्यावेळेला 
तुम्हांला काय फळ मिळाले, त्या गोष्टीची तुम्हांला 
आता लाज वाटते, ज्याचा शेवट मरण आहे. परंतु 
आता तुम्हांला पापापासून मुक्त करून देवाचे गुलाम 
केले आहे. देवाच्या सेवेसाठी तुमचे फळ तुम्हांला 
मिळाले आहे ब त्याचा शेवटचा परिणाम म्हणजे 
अनंतकाळचे जीवन आहे. कारण पापाची मजुरी 
मरण आहे. परंतु देवाची ख्रिस्त येशूमध्ये दिलेली 
मोफत देणगी म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे. 
























































वबिवाहावरून उदाहरण 
बंधूनो, तुम्हांस माहीत नाही काय? कारण 
नियमशास्त्र माहीत असलेल्या लोकांबरोबर मी 


म > हट टर 
नव्हे तर आत्म्याच्या नवेपणाप्रमाणे सेवा करतो. 


पापाविरुद्धची लढाई 

ग्तर मग आता आपण काय म्हणतो? नियमशास्त्र 
'पाप आहे असे आम्ही म्हणावे काय? खात्रीने नाही! 
कारण नियमशास्त्राबाचून पाप काय आहे हे मला 
समजले नसते. खरोखर “लोभ धरू नको” असे 
नियमशास्त्राने सांगितले नसते तर लोभ म्हणजे काय 
हे मला माहीत झाले नसते.* *परंतु पापाने संधी 
साधली आणि मजमध्ये सर्व प्रकारचा लोभ भरला. 
'कारण नियमशास्त्राशिवाय पाप मृतवत आहे. *एके 
'काळी मी नियमशास्त्राशिवाय जगत होतो, परंतु जेव्हा 
नियमशास्त्र आले तेव्हा पाप संजीवित झाले. !"आणि 
मी मरण पावलो, जी आज्ञा जीबन आणण्यासाठी 
योजण्यात आली होती तिचा परिणाम माझ्यासाठी 
मरण असा झाला. !'कारण पापाने संधी साधली 
आणि त्या आज्ञेयोगे मला फसविले व तिच्याद्वारे ठार 
केले. '“म्हणून आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की, 
नियमशास्त्र पवित्र आहे आणि आज्ञा पकित्र, नीतिमान 
































लोभ धरू नको ... नसते निर्गम 20:17; अनुवाद 5:21 


'रोमकरांस 7:13-8:17 


आणि उत्तम आहेत. !याचा अर्थ असा आहे का, 
की जे उत्तम होते ते माझ्यासाठी मरण होते काय? 
खात्रीने नाही! परंतु पाप हे पाप म्हणून ओळखले 
जावे म्हणून त्याने जे उत्तम त्याह्वारे मजमध्ये मरण 
निर्माण केले. यासाठी की, पाप त्या आज्ञेमुळे कमालीचे 
पापिष्ठ व्हावे. 











मनुष्याच्या मनातील लढा 

14क्रारण आम्हांला माहीत आहे की, नियमशास्त्र 
आत्मिक आणि मी देहिक मनुष्य आहे. मी गुलाम 
म्हणून पापांत शरणागत राहावे म्हणून विकलेला 
असा आहे. मी काय करतो हे मला माहीत नाही 
'कारण काय करायचे हे मला माहीत नाही. कारण 
ज्या गोष्टींचा मी हेष करतो, त्याच गोष्टी मी करतो. 
16आणि ज्या गोष्टी मला कराव्याशा वाटत नाही 
त्याच करतो तर नियमशास्त्र उत्तम आहे हे मान्य 
करतो. 'परंतु खरे तर मी त्या करतो असे नव्हे तर 
माझ्या ठायी बसत असलेले पाप त्या गोष्टी करते. 

1&होय, मला माहीत आहे की, जे चांगले आहे ते 
माझ्यामध्ये बसत नाही. !*चांगले करण्याची माझ्या 
ठायी इच्छा आहे, परंतु तसे मी करीत नाही, त्याऐबजी 
जे फार वाईट व जे मला करावेसे वाटत नाही तेच 
करतो. 

2१आणि ज्याअर्थी, ज्या गोष्टी मला कराव्याशा 
वाटत नाहीत त्या मी करतो, तेव्हा खरे तर त्या 
गोष्टी मी करतो असे नाही तर माझ्याठायी असणारे 
पाप त्या गोष्टी करते. 

2प्तर माझ्यामध्ये मला हा नियम आढळतो की, 
माझ्यातील मनुष्याला चांगले करावेसे वाटते पण 
वाईट ही एकच गोष्ट माझ्याबरोबर आहे. “माझ्या 
आत असलेला मनुष्य देवाच्या नियमशास्त्रामुळे आनंद 
करतो. 

परंतु माझ्या अबयवात मला निराळाच नियम 
कार्य करताना दिसतो. तो माझ्या मनावर अमल 
'करणाऱ्या नियमाबरोबर लढतो. आणि पापाने मजवर 
लादलेल्या नियमाचा, जो माझ्या शरीरात कार्य करतो, 
त्याचा कैदी करतो. “मी अत्यंत दु:खी मनुष्य आहे! 
मरणाधीन असलेल्या शरीरापासून मला कोण 
सोडवील? “परंतु आमचा प्रभु येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे 
देवाचे आभार मानतो. 

तर मग माझ्या मनाने मी देवाच्या नियमाचा गुलाम 
आहे. पण माझ्या पापी स्वभावाने मी पापाने माझ्यावर 
लादलेल्या नियमाचा गुलाम आहे. 
















































































200 


पत्र आत्म्यात जीवन 
म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना 
शिक्षा नाही. “कारण आत्म्याचा जो नियम स्त्रिस्त 
अवर 
येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला 
मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे. 
*नियमशास्त्र समर्थ आहे पण आपण दूर्बळ आहोत 
त्यामुळे वाचु शकत नाही, देवाने आपल्या पुत्राला 
पापी देहाच्या प्रतिरू्पाने ब पापाकरिता पाठवून 
खिस्ताच्या देहामध्ये पापाला न्यायदंड ठरविला. 
“यासाठी की, नीतिच्या ब आवश्यक गोष्टी आपण 
जे देहाच्या पापमय स्वभावाप्रमाणे नव्हे तर 
आत्म्याप्रमाणे चालतो, त्या आमच्याह्वारे पूर्ण व्हाव्यात. 
कारण जे त्यांच्या मानवी पापी देहाप्रमाणे जगतात 
ते देहाच्या गोष्टींचा विचार करतात, परंतु जे आत्म्याने 
व ज्यांचे मन आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले 
असते ते त्याप्रमाणे जीवन जगतात. *देहाचे चिंतन हे 
मरण आहे. पण आत्म्याचे मनन हे जीवन आणि 
शांति आहे. मानवी स्वभावाचे अधिकार असलेले 
पापी मन म्हणजे देवाबरोबर वैर आहे. कारण ते 
देवाच्या नियमाच्या आधीन होत नाही, ब त्याला 
धीन होताही येत नाही. *कारण जे देहस्वभावाच्या 
धीन आहेत त्यांना देवाला प्रसन्न करता येत नाही. 
श्देवाचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो, तर तुम्ही देहाचे 
नसून आत्म्याचे आहात. परंतु जर कोणाला ख्रिस्ताचा 
आत्मा नसेल तर तो ख्रिस्ताचा नाही. "उलट जर 
ख्रिस्त तुम्हांमध्ये आहे व तुमचा देह पापामुळे मेला 
मकर नीतिमत्त्वामळे जीवन 
आहे तरी मुळे तुमच्या आत्म्यातच जीवन 
आहे. *'आणि ज्या आत्म्याने येशूला मरणातून 
उठविले तो त्याचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो त्या तुमच्या 
हच जीवन 
मर्त्य शरीराला जीवन देईल. 
12तर मग बंधूनो, आम्ही कर्जदार आहोत, 
क भी जगण्यास > क च. 13क्कारण जर 
देहाप्रमाणे जगण्यास देहाचे नव्हे, '*कारण जर तुम्ही 
तुमच्या पापी देहस्वभावाप्रमाणे जीवन जगाल तर 
तुम्ही मरणार आहात, परंतु आत्म्याच्या करवी जर 
तुम्ही देहाची कर्मे ठार माराल तर तुम्ही जगाल. 
अकारण जितक्यांना दे 
कारण जितक्‍्यांना देवाचा आत्मा चालवितो 
तितके देवाची मुल आहेत. "पुन्हा भीति वाटू नये 
म्हणून तुम्हांला गुलामगिरीचा आत्मा मिळाला नाही 
तर तुम्हांला दत्तकपणाचा आत्मा मिळाला आहे. 
त्याच्यायोगे आम्ही “अब्बा, बापा” अशी हाक मारतो. 
16तो आत्मा स्वत: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, 
देवाची ण आहोत गग ज्र देवाची 
आपण देवाची मुले आहोत. !”आपण जर देवाची 
मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आणि 









































४] 
ठ्र 
प्र 
त] 

















चा 
च्मा 


















































201 


ख्त्रिस्ताबरोबर वारस आहोत. खरोखर आपण 
त्याच्याबरोबर दु:ख भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर 
आपणांस गौरवही मिळावे. 


भविष्यात आम्हांला गौरव मिळेल 


'रोमकरांस 8:18-9:4 





नीतिमान केले आणि ज्यांना नीतिमान केले त्यांना 
गौरवसुद्धा दिले. 


देवाची ख्रिस्त येशूमधील प्रीति 
अथयावरून आपण काय म्हणावे? देब जर आपल्या 





18कारण भविष्यकाळात आपल्याला प्रगट 


बाजूचा आहे तर आपल्या विरुद्ध कोण? ज्याने 





करण्यात येणाऱ्या गौरवाच्या तुलनेने सध्याच्या 
काळातील दु:खे काहीच नाहीत असे मी मानतो. 





आपल्या पुत्राला राखून ठेवले नाही, परंतु आपणा 
सर्वांसाठी मरण्यासाठी दिले तो आपणांला पुत्रासह 





19कारण निर्माण "3" च जग 
'कारण निर्माण केलेले जग पुत्राच्या प्रगट होण्याच्या 
'काळाची वाट पाहत आहे. >१निर्माण केलेले जग सर्व 


सर्व काही देणार नाही काय? ४3देवाच्या निवडलेल्या 
लोकांवर आरोप कोण ठेवील? देव हाच एक त्यांना 








स्वाधीन होते ते इच्छेने नव्हे तर देवाने ते अधीन 


निरपराध ठरवितो. ४*दोषी ठरवितो तो कोण? जो 





ठेवले होते म्हणन, 2'या आशेने की, निर्माण केलेले 


मेला आणि याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे जो 





जग त्याच्या अशुदधतेच्या गुलामगिरीतून मगिरीतून मुक्त व्हावे 
ब देवाच्या मुलांचे वैभवी गौरव त्याने उपभोगावे. 
2अ्कारण आपल्याला माहीत आहे की, आजपर्यंत, 
निर्माण केलेले संपूर्ण जग कण्हत, वेदना भोगीत 
७ 2अयरंत क निर्माण 3 क. जम जगच शक त्र पब 
आहे. “परंतु निर्माण केलेले जगच नव्हे तर आपणांस 











उठविला गेला व देवाच्या उजवीकडे बसला आहे, 
जो आपल्या वतीने मध्यस्थी करतो तो ख्रिस्त येशू 

ज्र 35र्त्रिस्ताच्या डळ. स 4 वीर मळ. 
आहे. *खिस्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण वेगळे 
करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे 
किंवा तलवारीने वध हे वेगळे करतील काय? * असे 























ज्यांना आत्म्याचे प्रथम फळही मिळाले आहे ते, 
आपणही संपूर्ण दत्तकपणासाठी आपल्या शरीराच्या 
नाशवंत, मर्त्य स्वभावापासून मुक्ती व्हावी म्हणून 
आतल्याआत कण्हत आहोत. **आपण आपल्या 
मनातील या आशेने तारले गेलो आहोत. परंतु आपण 
ज्याची आशा धरली ते पाह शकलो तर ही आशा 
नसेल. कारण जे पाहतो त्याची आशा कोण धरील? 
2$परंतु जर आपण जे पाहत नाही त्याची आशा धरतो 
'तर आपण धीराने त्याची वाट पाहतो. 

2६जेव्हा आपण कणप्हतो तेव्हा आत्माही आपल्या 
अशक्तपणात आपणांस मदत करतो. कारण 
कशासाठी आपण प्रार्थना करावी, हे आपणांस 























लिहिले आहे की, 


“दिवसभर आम्ही तुझ्यामुळे बधले जात 
आहोत. आम्हांला कापायला नेत असलेल्या 
मेंढराप्रमाणे समजतात.” 





स्तोत्र. 4४-22 





अम्तरी या सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हांवर 
प्रीति केली त्याच्याद्वारे अत्यंत वैभवी जय मिळवीत 
आहोत. ४*कारण माझी खात्री आहे की, मरण किंवा 
जीवन, देवदत, अधिकारी आत्मे हल्लीच्या किंवा 
भविष्यकाळात, “श्येशूचे सामर्थ्य, उंच किंबा खाली 











माहीतसुद्धा नसते. परंतु आत्मा स्वत: आपणांसाठी 
शब्दांनी जे व्यक्त करता येत नाही, अशा कण्हण्याने 
मध्यस्थी करतो. “परंतु जो देब आपली अंतःकरणे 
शोधतो त्याला आत्म्याचा हेतू काय आहे हे माहीत 
आहे. कारण देवाच्या इच्छेने आत्मा संताच्या वतीने 
मध्यस्थी करतो. 

28आणि आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत 





१, 1” 














जगात निर्माण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस देवाचे 
प्रेम जे स्त्रिस्तामध्ये आढळते त्यापासून वेगळे करू 
शकणार नाही. 


देव आणि यहूदी लोक 
मी ख्रिस्तामध्ये खरे बोलतो, खोटे बोलत नाही. 
पवित्र आत्म्याने बोध केलेला माझा विवेक 














हेतप्रमाणे आत्मा जे देवावर प्रेम करतात व त्याच्या 
संकल्यपाप्रमाणे बोलाविलेले असतात त्यांच्यासह जे 
चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो. “ज्यांना 











मजविषयी साक्ष देतो “की, मला मोठे दु:ख आहे 
आणि माझ्या अंत:करणात सतत वेदना आहेत, 
3क्कारण माझे भाऊ, वंशाने माझे नातेवाईक 








ळी ची निवडले होते > 
देवाने अगोदरच निवडले होते त्यांना त्याच्या पुत्राच्या 


यांच्याकरिता शापित व्हावे आणि ख्रिस्तापासून मी 





>. ण > ६ ळी होते कोळे 
सारखे व्हावे म्हणन नेमले होते. यासाठी की देवाचा 
पत्र पुष्कळ बंधंमध्ये ज्येष्ठ व्हावा. 3१देबाने ज्यांना 


डक >. वल ७. इच्छा 
वेगळा केलेला असावा अशी मी इच्छा करतो. 
4इस्राएली कोण आहेत? ते देवाचे निवडलेले लोक 











अगोदरच नेमले होते, ज्यांना बोलाविले होते त्यांना 


क्र लोकांकडे व व नन 
आहेत. या लोकांकडे देवाचे गौरव आणि देवाने 


'रोमकरांस 9:5-28 


त्यांच्याशी केलेला करार आहे. देवाने त्यांना 


202 


सामर्थ्य दाखवावे आणि माझे नाव सर्व पृथ्वीवर 





नियमशास्त्र दिले. आणि उपासना करण्याचा योग्य 


गाजविले जावे.”* ।*म्हणून देव ज्याच्यावर दया 








मार्ग दिला. आणि देवाने त्यांना त्याचे अभिवचन 


करायची त्यास दया करतो आणि ज्यास कठीण 





दिले आहे. त्यांचे पूर्वज थोर आहेत. मानवी दृष्टीने 
सांगताना स्त्रिस्त त्यांच्यापासून आला, जो सदासर्वकाळ 
सर्व लोकांवर धन्यवादित देव आहे. आमेन. 
ध्यरंत क र स ण र के 
तु देवाचे वचन व्यर्थ झाले असे नाही. कारण 








करायचे त्यास कठीण करतो. 

0 श्तमच्यापैकी “्द्वेब ल 

तु एखादा मला म्हणेल, “देव जर 
आमच्या कृति नियंत्रित करतो तर तो अजूनही आमचे 
दोष का काढतो? शेवटी त्याच्या इच्छेला कोण विरोध 











सर्व जण जे इस्त्रएलापासून आले आहेत ते खरोखरच 
इस्राएली आहेत असे नाही. ह्याचा अर्थ असाही नाही 





करील?" 2१होय, हे मानवा, देवाला उलट उत्तर 
र देणारा क जे > धय व घडणाऱ्याला 
'दणारा त्‌ कोण उआहस? जे घडल आहे ते > 





कौ, ते अब्राहामापासून आलेले आहेत, म्हणून 


“तू मला असे का केलेस” असे विचारील काय? 





खरोखरच ती अब्राहामाची मुले आहेत, तर देवाने 
म्हटल्याप्रमाणे, “इसहाकाच्या वंशातील लोकांना तुझे 
संतान म्हटले जाईल.”* *म्हणजे देहदृष्ट्या जन्मली 
ती देवाची मुले आहेत असे नाही तर वचनाच्या 














2श्एका ठराविक गोव्व्यापासून एक भांडे गौरवासाठी 
आणि एक भांडे अपमानासाठी करावे असा कुंभाराला 
मातीवर अधिकार नाही काय? 

परंतु देवाला जरी त्याचा राग आणि सामर्थ्य 














मुलांना संतान म्हटले आहे. *'नेमलेल्या वेळी मी 
परत येईन त्यावेळेला सारेला पुत्र होईल.”* आणि हे 
ते वचन आहे. 
10इतकेच र च रिबेकासृब्धा म्हणजे 
इतकेच नव्हे तर सुद्धा एकाकडून म्हणजे 








व्यक्त करावेसे वाटत होते, तरी त्याने जी माणसे 
नाशासाठी नेमलेली होती, त्यांचे मोठ्या धीराने सहन 
केले नाही काय? 

23जी त्याच्या दयेची पात्रे होणार होती, त्यांना त्याने 








आपला पूर्वज इसहाक याच्याकडून गरोदर झाली. 


गौरव मिळण्यासाठी तयार केले, त्यांचे त्याने सहन 





मुले जन्माला येण्यापूर्वी आणि त्यांनी काही बरे 
किंवा वाईट केले नव्हते, तेव्हा निवडीवरून असणारा 





केले यासाठी को त्यांना त्याच्या दयेची विपुलता 
कळावी. *ज्या आपणांला त्याने फक्त यहद्यांतनच 








देवाचा पूर्वसंकल्प कायम राहावा, म्हणजे कर्मावरून 
'नाही तर बोलावणाऱ्याच्या इच्छेवरून घडावे. '“म्हणून 
तिला सांगितले होते की, “बडील धाकट्याची सेवा 
करील.”* 
13यवित्र शास्त्रात लिहिले आहे की, “मी 
याकोबावर प्रेम केले आणि एसावाचा हेष केला.”* 
14तर मग आपण काय म्हणावे? देवाच्या ठायी 
अन्याय नाही. आहे काय? खात्रीने नाही. !*कारण 
तो मोशेला म्हणाला, “ज्याच्यावर मला दया करायची 
त्यावर मी दया करीन, आणि ज्याच्यावर करुणा 
करायची त्याच्यावर करुणा करीन.”* म्हणून ते 
इच्छा करणाराऱ्या वर किंवा पाळणाऱ्यावर नव्हे 
तर दयाळू देवावर अवलंबून आहे. "कारण पकित्र 
शास्त्रात देव फारोला म्हणाला, “याच हेतसाठी मी 
तुला उच्च केले यासाठी की मी तुझ्यामध्ये आपले 






































इसहाकाच्या ... जाईल उत्पत्ति 21:12 
नेमलेल्या ... होईल उत्पत्ति 18:10,14 
वडील ... करील उत्पत्ति 24:23 
मी ... केला मलाखी 1:2-3 


ज्याच्यावर ... करूणा करीन निर्गम 33:19 


नव्हे तर विदेशातनही बोलाविले होते. <होशेयाच्या 
ग्रंथात पवित्र शास्त्र सांगते, 

“जे माझे लोक नव्हते, त्यांना मी माझे 
लोक म्हणेन. आणि ज्या स्त्रीवर प्रीति 
केली नव्हती तिला प्रिय म्हणेन.” 

होशेय 2:23 








26“आणि असे होईल की, जेथे 'तुम्ही माझे 
लोक नाहीत' असे म्हटले होते तेथे त्यांना 
जिवंत देवाची मुले म्हणण्यात येईल.” 
होशेय 1:10 





27आणि यशया इमस्राएलाविषयी असे ओरडून 
सांगतो की 
“जरी इस्त्राएलाविषयी मुलांची संख्या 
समुद्राच्या बाळ्सारखी असली तरी त्यांच्यातील 
फक्त थोडेच तारण पावतील. कारण पूर्ण 
करून व आटोपते घेऊन प्रभु पृथ्वीवर आपला 
शब्द अंमलात आणील .”* 








याच ... जावे निर्गम 9:16 


203 


29आणि जसे यशयाने पर्वी सांगितले होते 


'रोमकरांस 9:29-10:19 





> अलीळ र “नाही 
मलल्यातून वर आणायला ). ! शास्त्र काय 





“जर सेनाधीश परमेश्वराने आम्हांसाठी 
बीज राहू दिले नसते तर आम्ही सदोम आणि 
गमोरासारखे झालो असतो.” * 





3१तर मग आपण काय म्हणावे? आम्ही असे 
अनुमान काढतो की, जे यहदीतर देवाला अपेक्षित 





म्हणते? “ते वचन तुमच्याजवळ, तुमच्या मुखात, 


तुमच्या अंत:करणात आहे.”* ते बचन हे आहे *की, 
जर त्‌ तुझ्या मुखाने “येश॒ प्रभ आहे” असा विश्‍वास 
धरतोस आणि आपल्या अंत:करणात देवाने त्याला 
मेलेल्यांतन उठविले असा विश्‍वास धरतोस तुझे तारण 


होईल "कारण नीतिमत्त्वासाठी मनुष्य अंत:करणाने 








असलेल्या नीतिमत्त्वाच्या मागे लागले नव्हते त्यांना 








निश्वास ठेवतो आणि तारणासाठी विश्‍वासाने कबूल 





त्यांचे न्यायीपण निश्‍्वासाचा परिणाम म्हणून मिळाले . 





करतो. शास्त्र सांगते, “जो कोणी त्याच्यावर विश्‍वास 





आपरंतु इस्राएल तोक जे नियमशास्त्राच्या 
परतु इस्राएल लोक ज॑ [नयमशास्त्राच्या पाल नातून तूर 


ठेवतो तो लज्जित होणार नाही.””* !श्याचे कारण 





मिळणाऱ्या नीतिमत्त्वाच्या मागे लागले होते त्यांना 
नियमशास्त्र मिळाले नाही. 3”का नाही? कारण ते हे 
नीतिमत्त्व विश्‍वासाने नाही तर त्यांनी केलेल्या 











की, यहदी आणि ग्रीक यांच्यात भेद नाही. कारण 
प्रभु हा सर्वांचा प्रभु आहे. जे हाक मारतात त्या 
सर्वांवर दया करण्या इतका तो संपन्न आहे. !3कारण 





कर्मांनी मिळेल असे समजून त्याच्या मागे लागले 


“जे कोणी प्रभचे नाव घेऊन हाक मारतील, त्यांचे 





होते ब ते अडखळण्याच्या दगडावर ठेचाळले. 33पवित्र 
शास्त्रात असे लिहिले आहे, 


“पाहा मी सीयोनात अडखळण्याचा दगड आणि 


तारण होईल.”* 

परंतु ज्याच्यावर त्यांनी विश्‍वास ठेवला नाही 
त्याला हाक मारणे त्यांना कसे शक्‍य होईल? 
ज्याच्याविषयी त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर विश्‍वास 














अपाय करणारा खडक ठेवतो. परंतु जो 


ठेवणे त्यांना कसे शक्य होईल? आणि जर कोणी 





त्याच्यावर विश्‍वास ठेवतो तो लज्जित 
होणार नाही.” 


यशया 6./॥4; 26-76 


। बंधूनो, इसप्नाएलाच्या वतीने माझी मनीषा आणि 


क या च उ. र ऐकतील 
त्यांना उपदेश केला नाही, तर ते कसे ऐकतील? 
5त्यांना जर पाठविले नाही तर उपदेश करणे त्यांना 
कसे शक्‍य होईल? असे लिहिले आहे की, “शुभवार्ता 
आणणाऱ्याचे जे डू क ११ 
ऱ्याचे पाय किती सुंदर आहेत!” * 
7/6परंतु सर्वच यहद्यांनी ती शुभवार्ता स्वीकारली 








देवाजवळ प्रार्थना आहे की, “त्यांचे तारण 





नाही. यशयाने म्हटल्याप्रमाणे “प्रभो, आम्ही ज्या गोष्टी 





व्हावे, कारण मी त्यांच्याविषयी साक्ष देतो की, त्यांना 





त्यांना सांगितल्या, त्याबर कोणी विश्‍वास ठेवला?" 





देवाविषयी कळकळ आहे, परंतु ती ज्ञानावर आधारित 


7म्म्हणून जे ऐकले त्याचा परिणाम विश्‍वास आणि 





नाही. *देवापासून मिळणाऱ्या नीतिमत्त्वाविषयी त्यांना 
माहिती नसल्यामुळे ते आपलेच नीतिमत्त्व स्थापावयास 





जेव्हा कोणी येशूविषयी उपदेश केला. 
1&परंतु मी म्हणतो, “त्यांनी आमचा उपदेश ऐकला 











पाहत होते. त्यामुळे ते देवाच्या नीतिमत्त्वाला वश 
झाले नाहीत. *कारण ख्त्रिस्त नियमशास्त्राचा शेवट 








नव्हता काय?” होय. त्यानी ऐकला; आत्मा म्हणतो: 





आहे यासाठी की, जे बिश्‍बास ठेवतात त्यांना नीतिमत्त्व 
मिळावे. 

$नियमशास्त्राह्वारे मिळणाऱ्या नीतिमत्त्वाविषयी 
मोशे लिहितो, “जो मनुष्य या गोष्टी करतो तो त्याकडून 
जगेल.”* “विश्‍वासाने मिळणारे नीतिमत्त्व हे सांगते, 














“त्यांच्या आवाजाचा नाद सर्व पृथ्वीवर गेला 
कळतो 54882 3 य (>? 
आहे आणि त्यांचे शब्द पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत 
गेले आहेत.” 





स्तोत्र. 17.4 
परंतु मी म्हणतो, “इस्राएह लोकांना कळले नव्हते 








“तुम्ही आपल्या मनात म्हणू नका की स्वर्गात कोण 
जाईल? (म्हणजे ख्रिस्ताला खाली आणावयास) “किंवा 








'काय?” होय, त्यांना कळले. प्रथम मोशे म्हणतो, 





'खाली अधोलोकात कोण जाईल? (म्हणजे ख्रिस्ताला 





जरी ... आणील यशाय 10:22-23 
जर ... असतो यशया 1:9 
जो मनुष्य ... जगेल लेवीय 18:5 





वचन 6-8 अनुवाद 30:12-14 
जो कोणी ... नाही यशय 28:16 
जे कोणी ... होईल योएल 2:32 


शुभवार्ता ... आहेत यशय 52:7 


'रोमकरांस 10:20-11:18 





अहि. ज्या लोकांचे म ् 
'खरे तर ज्या लोकांचे राष्ट्र नाही त्यांचा 


204 





आणि बाकीचे कठीण झाले. *पवित्र शास्त्रात 





उपयोग करून मी तुम्हांला मत्सरी करीन. 
विश्‍वासहीन राष्टाचा उपयोग करून मी 
तुम्हांला राग आणीन.” 





अजुवाद 32-21 


2१नंतर यशया फार धीट होऊन म्हणतो, 





“जे मला शोधीत नव्हते त्यांना मी सापडलो, 
जे माझी चौकशी करीत नसत त्यांना मी 
प्रगट झालो.” यशया 65:1 





|, “ज्या 





श्परंतु देव इम्राएलळ लोकांविषयी म्हणतो 
लोकांनी माझी आज्ञा मोडली, आणि मला विरोध 
केला त्यांच्याकडे सर्ब दिवसभर मी आपले हात 
'पसरले आहेत.”* 


देव त्याच्या लोकांना विसरला नाही 
| | तर मग मी म्हणतो, “देवाने आपल्या लोकांना 
सोडून दिले आहे काय?” खात्रीने नाही! कारण 





लिहिल्याप्रमाणे: 
“देवाने त्यांना बधीरपणाचा आत्मा, पाह न 
शकणारे डोळे ऐक न शकणारे कान दिले 

आणि आजपर्यंत हे असे चालूच आहे. 
अजुवाद 29.4 








£्दाविद म्हणतो, 


“त्यांचे मेज त्यांस सापळा आणि फास होवो. 
त्यांचे पतन होवो आणि त्यांना अपराधाबद्दल 
शिक्षा व प्रायश्चित्त मिळो. 

10 दिसू नये म्हणून त्यांचे डोळे अंधकारमय 
होवोत. आणि त्यांच्या कष्टाच्या 
ओझ्याखाली तू सर्वकाळ त्यांच्या पाठी 
वबाकीब.” 





स्तोत्र. 69:22-23 


म्हणन मी असे म्हणतो, यहद्यांचा नाश व्हावा 





मीही इस्राएली आहे. अब्राहामापासूनचा, बन्यामिन 


म्हणन ते अडखळले नाहीत काय? खात्रीने नाही! 





वंशातला. टदेबाला ज्यांचे पूर्वज्ञान होते त्या इस्राएली 
लोकांना त्याने सोडून दिले नाही. एलियासंबंधी पवित्र 
शास्त्र काय म्हणते ते तुम्हांस ठाऊक नाही काय? 
तो देवाजवळ इस्राएह लोकांविरुद्ध अशी विनंति 
करतो कौ, 














त्यांच्या चुकीमुळे विदेशी लोकांना तारण प्राप्त व्हावे 
आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये ईर्षा उत्पन्न व्हावी म्हणून 
असे झाले. “परंतु त्यांनी केलेल्या चुकीचा अर्थ 
जगास विपुलता आणि आमचा बोध उपदेश न 
ऐकल्याने त्यांच्या संख्येत झालेला ऱ्हास याचा अर्थ 














3“हे प्रभु, त्यांनी तुझ्या भविष्यवाद्यांना ठार मारले 


यहदीतरास विपुलता तर आमचा बोध स्वीकारल्याने 





आहे. त्यांनी तुझ्या वेद्या पाडन टाकल्या आहेत. तुझ्या 
संदेष्ट्यां पैकी मीच एकटा राहिलो आहे. आणि ते 
माझाही जीव घ्यावयास पाहतात.”* *परंतु त्याला 
देवाचे काय उत्तर मिळाल? देव म्हणतो, “ज्यांनी 
बालापुढे गुडघे टेकले नाहीत अशी सात हजार माणसे 
मी आपणासाठी राखून ठेवली आहेत.”* त्याच प्रमाणे 








त्यांचा समावेश झाल्यास किती तरी अधिक विपुलता 
येईल 

3तर तुम्ही जे यहदी नाही त्यांना मी निश्‍चितपणे 
सांगतो कारण मी यहदीतरांसाठी प्रेषित आहे. मी 
माझ्या सेवेला मान देतो. '*या आशेने की, माझ्या 
हाडामांसातल्यांना ईर्ष्याबान करून त्यांच्यातील काही 

















हल्ली देवाच्या कृपेच्या निवडीप्रमाणे काही शिल्लक 

राहि आहेत. $आणि जर तो देवाच्या कृपेचा परिणाम 
> लोकांच्या (१ 

असेल तर तो लोकांच्या कर्माचा नाही. नाही तर 

देवाची कृपा ही कृपाच राहत नाही. "तर मग काय? 

इस्राएल लोक जे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत होते ते 

त्यांना मिळाले नाही. परंतु जे निवडलेले त्यांना मिळाले 




















ज्या ... आहेत यशया 65:2 
हे प्रभु ... पाहतात 1राजे 19:10,14 
ज्यांनी ... आहेत 1 राजे 19:18 








जणांचे "> क. 1$जर क 0. त्यांच्या ० पीळ 
जणांचे तारण करावे. जर देवाने त्यांच्या केलेल्या 
अव्हेराचा परिणाम जगासाठी समेट झाला. तर 
क , कडक. वळ पै व्य जिवंत 
देवाकडून स्वीकार याचा अर्थ मेलेल्यांतून जिवंत 
होणे, नाही का? “जर प्रथम भाग पकित्र आहे, तर 
संपूर्ण पिठाचा गोळा पवित्र आहे. जर झाडाचे मूळ 
पवित्र आहे तर फाद्यासुद्धा पवित्र आहेत 

ग्परंतु काही डहाव्व्या तोडून टाकण्यात आल्या 
आणि तुम्ही रानटी जैतन असता कलम करून लावले 
गेलात व जेैतुनाच्या पौष्टिक मुळाचे भागीदार झालात 
!*तर तुम्ही त्या तोडलेल्या फांद्याहून मोठे आहात 




















205 


'रोमकरांस 11:19-12:6 





अशी बढाई मारू नका. लक्षात ठेवा, तुम्ही मुळाला 
आधार देत नाही, तर मूळ तुमचे पोषण करते. !*आता 





देवाची दया मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे तेही आता 
आज्ञा मोडणारे झाले आहेत, यासाठी की त्यांना आता 








तुम्ही म्हणाल, “होय, आमचे कलम व्हावे यासाठीच 





देवाची कृपा मिळावी. 3*कारण देवाने सर्व लोकांना 





फांद्या तोडल्या होत्या.” १त्या त्यांच्या अविश्वासामुळे 


आज्ञाभंगाच्या तरुंगात कोंडले आहे, यासाठी की, 





तोडून टाकण्यात आल्या हे खरे आहे परंतु तुम्ही 
तुमच्या विश्वासामुळे स्थिर आहात. यास्तब अभिमान 
बाळगू नका. तर भीति बाळगा. “कारण देवाने जर 
मूळ फांद्याही राखल्या नाहीत तर तो तुम्हालाही 
राखणार नाही. 

22अशा प्रकारे तुम्ही देवाचा दयाळूपणा आणि 
'कठोरताही पाहा. जे पतन पावले आहेत त्यांच्याविषयी 
कठोरता परंतु देवाचा तुमच्याविषयीचा दयाळूपणा, 

















न. 
त्याने त्यांच्यावर दया करावी. 


देवाचे गौरव 

देवाच्या बुद्धीची आणि ज्ञानाची संपत्ती किती 
अगाध आहे. त्याच्या निर्णय आणि त्याच्या मार्गाचा 
माग काढणे कठीण आहे. *पकित्र शास्त्र सांगते, 








“प्रभूचे मन कोणाला माहीत आहे किंवा 








जर तुम्ही त्याच्या दयेत राहिला नाहीत तर तुम्हांला 
झाडापासून छाटून टाकले जाईल. आणि इस्राएल 
त्याच्या अविश्वासात राहिले नाही तर तेही कलम 
पुन्हा लावण्यात येईल. कारण देव त्यांना कलम 
म्हणून लावण्यास समर्थ आहे. “म्हणून तुम्ही जे 
निसर्गत: रानटी जैतुनांची फांदी म्हणून तोडले गेलात 
आणि निसर्गक्रम सोडून मशागत केलेल्या जैतुनाच्या 
झाडास कलम असे लावले गेलात तर किती सहजपणे 























त्याचा सल्लागार कोण असेल?” 
यशया 40.73 





35“प्रथम कोणी काही त्याला दिले का यासाठी 
'की त्याची परतफेड देवाने करावी?” 
ईयोब 41-17 





3कारण सर्व गोष्टी त्याने निर्माण केल्या आणि 





मशागत केलेल्या जैतुनांच्या फांद्या त्या मूळच्या झाडात 
कलम केल्या जातील! 
परंत बं 

तु बंधूनो, तुम्ही आपल्या शहाणपणावर 
अवलंबून या रहस्याविषयी अजाण असावे असे मला 
वाटत नाही. इस्राएली लोकांत अंशत: कठीणपणा 
आला आहे आणि तो देवाच्या कुटुंबात विदेशी लोकांचा 
भरणा च होईपर्यंत -> 26 * 
भरणा पूर्ण होईपर्यंत राहणार आहे. “आणि नंतर 

















त्याच्या द्वारे अस्तित्वात आहेत. त्याला युगानुयुग गौरव 
असो. आमेन. 


आपले जीवन देवाला द्या 
। 2 म्हणून बंधूंनो, देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हांला 
देणारा 





विनवितो की, तुमची शरीरे देवाला संतोष 
॥रा जिवंत यज्ञ अशी अर्पण करा. ही तुमची 





इस्राएलाचे राष्ट्र म्हणून तारण होईल. असे लिहिले 
र 
आहे, 


“मुक्त करणारा सीयोनातून येईल, तो 
याकोबाच्या घराण्यातून त्यांची सर्व 
अभक्ती दूर करील. 

27 जेव्हा मी त्यांच्या पातकांची क्षमा करीन. 
तेव्हा त्यांच्याशी मी हा करार करीन.” 
यशया 59-.20-2/, 27.9 








2€जेथ पर्यंत सुवार्तेचा संबंध आहे ते तुमच्यामुळे 
शत्रू आहेत परंतु देवाच्या निवडीमुळे त्याने पूर्वजांना 
दिलेल्या वचनाप्रमाणे देव त्यांच्यावर प्रेम करतो. 
2*कारण देवाने ज्यांना बोलाविले आहे आणि तो जे 
देतो त्याच्याविषयी कधीही आपले मत बदलत नाही. 

3१कारण जसे तुम्ही पूर्वी देवाची आज्ञा पाळत 
नव्हता, परंतु आता तुम्हांला त्यांच्या आज्ञाभंगामुळे 











आध्यात्मिक सेवा आहे. “आणि यापुढे या जगाच्या 
आदर्शाप्रमाणे आचरण करू नका, त्याऐवजी तुमच्या 
मनाच्या नबीनपणामुळे तुमचा बदल होऊ द्या. यासाठी 
'कौ देवाची पूर्ण आणि त्याला आनंद देणारी उत्तम 
इच्छा काय आहे हे तुम्हांला कळावे व तिचा तुम्ही 
स्वीकार करावा. *मला देण्यात आलेल्या 
'कृपादानाच्या दृष्टीने मी तुम्हांतील प्रत्येकाला सांगतो 
कौ, विचार करण्यास योग्य आहे त्या आपल्या 
योग्यतेपेक्षा आपणांला अधिक श्रेष्ठ मानू नका. तर 
देवाने सोपवून दिलेल्या परिमाणाप्रमाणे समंजस असा 
जो मार्ग त्या दृष्टीने विचार करा. *कारण एका 
शरीरात आपले अनेक अवयव आहेत तरी सर्व 
अवयवांचे कार्य एकच नसते. तत्याचप्रमाणे, आपण 
पुष्कळ अंग असून ख्रिस्तामध्ये एक शरीर व 
एकमेकांचे अबयब आहोत. “देवाने दाखविलेल्या 
दयेनुसार आपणांस निरनिराळी दाने आहेत, जर 
































रोमकरांस 12:7-13:13 


कोणाला देवाचा संदेश देण्याचे दान आहे तर त्याने 
ते आपल्या विश्वासाच्या प्रमाणाने उपयोगात आणावे. 


206 


आहेत. परिणामी, जो अधिकाऱ्याला विरोध करतो, 
तो स्वत:ला जे देवाने आज्ञापिळे आहे त्याला विरोध 








ग्जर म कळ “> सि. 
जर कोणाला सेवेचे दान असेल तर त्याने सेवेला 


करतो व जे देवाच्या आज्ञेस विरोध करतात ते स्वतःवर 





वाहन घ्यावे. कोणाला शिक्षणाचे दान असेल तर 





न्याय ओढवून घेतील. ४अधिकारी चांगल्या 





त्याने शिक्षणाला वाहन घ्यावे. *कोणाला बोध 


'क़त्यांसाठी नाही तर बाईट कत्यांसाठी धाक असतात. 





करण्याचे दान असेल तर त्याने बोध करण्यास वाहन 





तुला अधिकाऱ्याची भीति वाट नये काय? चांगले ते 





घ्यावे. ज्याला दानधर्म देण्याचे दान असेल त्याने ते 





कर म्हणजे तुझी प्रशांसा होईल. “होय, तो तुझे चांगले 








सदहेतूने द्यावे. ज्याला अधिकाराचे दान असेल त्याने 


करणारा दवाचा सवक आह, परतु बाईट करशील 





>. 6. तयी धी, 093 ल 
दक्षतेने ते काम करावे. ज्याला दयेचे दान असेल 
त्याने आनंदाने दया करावी. 


तर त्याची भीति बाळग. कारण तो तलवार व्यर्थ 
बाळगीत नाही. त्याचे बाईट करणाऱ्याचा सूड घेणारा 








श्तुमची प्रीति प्रामाणिक असावी. जे वाईट त्याचा 


तो देवाचा सेबक आहे. “यासाठी देवाचा राग जो 





हेषे करा व बऱ्याला चिकटून राहा. 
ग्ब री धप्रेमाच्याबाबतीत एकमेकांशी व अ न्स, 

र एकमेकांशी ममतेने वागा. 
आदराच्या बाबतीत स्वत:पेक्षा इतरांचा बहुमान करा. 
11आस्थेविषयी आळशी होऊ नका. आत्म्यात उत्सुक 
असा. प्रभूची सेबा करा. “आपल्या घरात आनंदी 














केवळ शिक्षेद्ारे प्रगट होतो त्याच्यामुळे नव्हे, तर 
सद्सदविवेकबुध्दीने क. कळ 
तुझ्या बुध्दीने अधीन राहणे आवश्यक 
आहे. 
€आणि त्यामुळेच तुम्ही कर देता. कारण ते देवाचे 
अधिकारी आहेत. ब हेच काम ते करतात. ? 











राहा. संकटात सहनशील राहा. चिकाटीने प्रार्थना 





ज्यांचा > क्र शी कट वह. देऊन ज्यांना खे 
ज्यांचा त्र णी आहेस त्यांचे देणे देऊन टाक. ज्यांना 





करा. पवित्र जनांच्या गरजा भागवा. आदरातिथ्य 
करण्यात तत्पर असा. 

14जे तुमचा छळ करतात त्यांना आशीर्वाद द्या. 
आशीर्वादच द्या. शाप देऊ नका. जे आनंद करतात 
त्यांच्याबरोबर आनंद करा. रडणाऱ्यांबरोबर रडा. 
16एकमेकांबरोबर ऐक्याने रहा, गर्व करू नका. 
त्याऐबजी नम्र लोकांच्या सहवासात रहा. स्वत:स 








कर द्यावयाचा त्यांना कर दे. ज्यांना जकात द्यावयाची 
त्यांना जकात दे. ज्यांचा धाक धरायचा त्यांचा धाक 
धर. ज्याला मान द्यायचा त्याला मान दे. 





लोकांवर प्रीति करणे हाच एक नियम 
श्यकमेकांवर प्रीति करण्याशिवाय कोणाच्याही 
त्र णात राह नका. कारण जो इतरांवर प्रीति करतो, 





शहाणे समजू नका. 'ःकोणाचीही वाईटाबद्दल वाईट 


त्याने नियमशास्त्र पाळले आहे. *“व्यभिचार करू 








अशी फेड करून नका. सर्व लोकांच्या दृष्टीने चांगले 


नको, खून करू नको, चोरी करू नको, वाईटाचा 








ते करण्याचा प्रयत्न करा. !*शवक्य असेल तर ते 
तुमच्यावर अवलंबून असल्याने सर्व लोकांबरोबर 
शांतीने राहा 





लोभ धरू नको”* या आज्ञांमुळे मी असे म्हणतो 
आणि आणखी एखादी आज्ञा असेल तर ती आज्ञा 
'जशी आपणांवर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति 





श्प्रय बंधूंनो, सूड उगवू नका. देवाच्या रागाला 
वाट द्या. असे लिहिले आहे, “सूड घेणे माझ्याकडे 
आहे. मी फेड करीन असे प्रभु म्हणतो.” * २१“तुमचा 
शत्रू भुकेला असल्यास त्यास खावयास द्या, तहानेला 


'कर”* या शब्दात सामावलेली आहे. !"प्रीति 
शेजाऱ्याचे वाईट करीत नाही, म्हणून प्रीति 
नियमशास्त्राची पूर्णता आहे. 

आणि तुम्ही हे करा कारण तुम्हांस ठाऊक 














पे > मिच कजे 
असल तर प्यावयास द्या. कारण असं कल्यानं तुम्ही 





आहे की, आपण ज्या काळात राहतो त्यातून तुम्ही 





त्याच्या डोक्यावर निखाऱ्यांची रास कराल.”* 





उठावे अशी वेळ आली आहे. कारण जेव्हा आम्ही 





2वाइटाने जिंकले जाऊ नका तर चांगल्याने वाइटास 

जिंका. 

1 प्रत्येकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अधीन 
असावे, कारण देवाने नेमल्यावाचून अधिकार 








विश्‍वास ठेवला त्यापेक्षाही आमचे तारण अधिक 
जवळ आले आहे. रात्र जजळ जबळ संपत आली 
आहे आणि 'दिवस' जबळ आला आहे. म्हणन आपण 
अंधाराची कामे बाजला टाक या आणि प्रकाशाची 





स्थापित होत नाही व जे आहेत ते देवाने नेमलेले 





सूड ... म्हणतो अनुवाद 32:35 


तुमचा ... कराल नीतीसूत्रे 25:21-22 


शस्त्रसामुग्री धारण करू. दिवसा आपण जसे 





व्यभिचार ... धरू नको निर्गम 20:13-15,17 
जशी ... प्रीति कर लेबीय 19:18 


207 





काळजीपूर्वक वागतो, तसे वागू या. खादाडपणात 
मद्यपानात, लैंगिकतेत, स्वैरपणात, भांडणात, हेषात 
नको, “तर त्याऐवजी येशू ख्रिस्ताला परि धान करा. 
आणि आपल्या पापी वासना मध्ये गुंतून राहू नका. 





इतर लोकांवर टीका करू नका. 


'रोमकरांस 13:14-15:3 


!श्म्हणून प्रत्येक जण आपापल्यासंबंधी देवाला हिशेब 


देईल. 


इतरांना पाप करू देऊ नका 
1अम्हणून आपण एकमेकांचा न्याय करण्याचे 
थांबवू या. तुम्ही असा निश्‍चय करावा कौ, तुम्ही 
आपल्या भावाच्या मार्गात पाप करण्यासाठी मोह किंवा 











। जो विश्‍वासात दुर्बळ आहे त्याचा स्वीकार 
करा. पण मतभेदावरून भांडणाच्या हेतूने 
नव्हे. “एखाद्याचा विश्‍वास असा असतो की, तो सर्व 


अडखळण ठेवणार नाही. !*मला माहीत आहे आणि 
मी जो प्रभु येशूमध्ये आहे त्या माझी खात्री झाली 





गोष्टी खाऊ शकतो, परंतु दुर्बल मनुष्य भाजीच 
खातो. *जो कोणत्याही प्रकारचे अन्न खातो त्याने जो 





४2. 9 जो ८ अशद्ध ळर क्त 
आहे की, जो पदार्थ खाण्यास अशुद्ध आहे असे 
समजतो त्याशिवाय कोणताही पदार्थ मूळचा अशुद्ध 





काही विशिष्ट गोष्टी खात नाही, त्याला तुच्छ मान्‌ 


नाही. त्याच्यासाठी ते अशुद्ध आहे. !$जर खाण्यामुळे 





नये. आणि जो काही विशिष्ट गोष्टी खातो त्याने 





न्न 
तुझा भाऊ दु:खी झाला आहे तर तू प्रीतीने वागत 





त्याला दोष देऊ नये कारण देवाने त्याचा स्वीकार 





नाहीस. ज्याच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला त्याचा तुझ्या 





केला आहे. “दुसऱ्याच्या नोकराला दोष लावणारा तू 


अन्नाने नाश करू नकोस. “म्हणून तुम्हांसाठी जे 








'कोण आहेस? त्याच्या मालकाच्या दृष्टीने तो स्थिर 





चांगले आहे त्याची निंदा होऊ नये. खाणे पिणे यात 





राहील किंवा त्याचे पतन झाले असताही स्थिर राहील. 
कारण त्याला स्थिर करण्यास मालक समर्थ आहे. 
अएखादा मनुष्य एक दिवस दुसऱ्या दिवसापेक्षा 
अधिक मानतो परंतु दुसरा मनुष्य प्रत्येक दिवस 
सारखाच मानतो. प्रत्येकाने आपल्या मनाची पूर्ण 
खात्री करून घ्यावी. ५जो विशेष दिवस पाळतो तो 











देवाचे राज्य नाही. परंतु नीतिमत्त्व, शांति आणि आनंद, 
जो पवित्र आत्म्यात आहे त्यामध्ये आहे. !*जो कोणी 
अशा प्रकारे जगून ख्रिस्ताची सेवा करतो तो देवाला 
आनंद देणारा आणि सर्व लोकांनी पसंत केलेला 
असा आहे. 

1श्तर मग आपण शांतीला आणि एकमेकांच्या 








प्रभचा मान राखण्यासाठी पाळतो आणि जो कोणत्याही 





वाढीला मदत करणाऱ्या गोष्टींच्या मागे लागावे. 








प्रकारचे अन्न खातो तो प्रभचा मान राखण्यासाठी 





तुम्ही खाता त्या अन्नामुळे देवाच्या कार्याचा नाश 








खातो. विशिष्ट प्रकारचे अन्न खात नाही तो प्रभचा 
मान ठेवण्यासाठी खात नाही. तो सुद्धा देवाचे आभार 





(१ शद्ध त. असंतोषाने ह. क, 
करू नका. सर्व गोष्टी शुद्ध आहेत. असंतोषाने खाणे 
मनुष्यासाठी चुकीचे आहे. /'मांस न खाणे, द्राक्षारस 





मानतो. “कारण कोणीही स्वत:साठी जगत नाही. 
किंवा मरत नाही. जर आपण जगतो तर प्रभूचे 


न पिणे, तुझा भाऊ न अडखळेल असे करणे चांगले 
आहे. “तुझा जो विश्‍वास आहे तो देवासमोर तुझ्या 








लोक म्हणून जगतो आणि मरतो तर प्रभूचे लोक 


न. ज्याला कद क! पी 
ठायी असू दे. ज्याला योग्य आहे असे वाटते व 





म्हणून मरतो. “म्हणून जर आपण जगतो किंवा मरतो 
तर आपण प्रभूचे आहोत. 
४रित्रस्त मेला आणि जिवंत झाला यासाठी कौ 
वर जे लाळ पी र जे अजनही 
त्याने जे आता मेलेले आहेत आणि जे अजून 








जिवंत आहेत त्या दोघांचा प्रभु व्हावे. "तेव्हा तू 





आपल्या बलवान भावाला दोष का लावतो? किंबा 
जो अशक्त आहे त्या भावाला तुच्छ का मानतोस? 





त्यामुळे जो स्वत:चा द्वेष करीत नाही तो धन्य. “जर 
तो पुढे जाऊन आपण हे टाळावे असा विश्‍वास ठेवून 
खातो तो देवासमोर दोषी ठरतो. कारण त्याची कृति 
विश्‍वासावर आधारित नाही. ते पाप आहे. 
जे 

| आपण जे आत्मिकरीत्या सशक्त आहोत त्या 

आपण आपणाला सुखी न करता अशतक्तांच्या 
दुर्बलतेचा भार वाहिला पाहिजे. >आपल्यापैकी 











'कारण आपण सर्व जण देवाच्या न्यायासनासमोर उभे 
राहणार आहोत. !!असे लिहिले आहे की, 


“प्रभु म्हणतो खात्रीने मी जिंबत आहे प्रत्येक 
गुडघा माझ्यासमोर टेकला जाईल आणि 
पच जीभ क्क > ११ 
प्रत्येक जीभ देवाचे उपकार मानील. 
यशया 45-23 








प्रत्येकाने त्याच्या शेजाऱ्याला त्यांच्याकरिता व त्यांची 
उन्नती व्हावी या हेतूने सुखी करावे. "ख्रिस्ताने सुद्धा 
स्वत:ला सुखी केले नाही. याउलट पवित्र शास्त्रात 
लिहिले आहे. “तुझी निंदा करणाऱ्यांनी केलेली निंदा 
माझ्यावर आली आहे.”* 

















तुझी ... आहे स्तोत्र. 69:9 


'रोमकरांस 15:4-29 


*आता पवित्र शास्त्रात पूर्वी जे लिहिले होते ते 


208 


एकमेकांस बोध करावयास समर्थ आहात. परंतु 





आपल्या शिक्षणाकरिता लिहिले होते यासाठी की 
शास्त्रापासन मिळणारे उत्तेजन आणि धीर यांची आपण 





तुम्हांला धीटपणे काही गोष्टींची आठवण देण्यासाठी 
लिहिले आहे. मी हे देवाने दिलेल्या देणगीमुळे असे 





आशा धरावी म्हणन शिकवितो. आणि देब जो धीराचा 
आणि उत्तेजनाचा उगम आहे, तो तुम्ही ख्रिस्त येशूच्या 
उदाहरणाप्रमाणे एकमेकांबरोबर एकमताने राहावे 








केले. "ते हे की, विदेशी लोकांची सेवा करण्यासाठी 
मी ख्रिस्त येशूचा सेबक व्हावे ब देवाच्या सुवार्तेचे 
याजकपण करावे, अशासाठी परराष्टीय हे देवाला 








की व. म्हणजे चा जण व ळर 
असे करावे. “म्हणजे तुम्ही सर्व जण एक मुख्ान दव 


मान्य, पवित्र आत्म्याचे समर्पित असे व्हावे 





जो आपला प्रभु येश स्त्रिस्ताचा पिता याला गौरव 
द्यावे. “म्हणन ख्रिस्ताने देवाच्या गौरवासाठी तुम्हाला 
स्वीकारले, तसे तुम्ही एकमेकांचा स्वीकार व स्वागत 








स्तर मग मी जो आता खिस्त येशमध्ये आहे तो 
देवाशी संबंधित असलेल्या गोष्टीत अभिमान बाळगतो. 
1श्कारण माझ्या शब्दांनी आणि कृत्यांनी विदेशी 














करा. *मी तुम्हांस सांगतो देवाच्या सत्यतेसाठी ख्रिस्त 





लोकांनी आज्ञापालन करावे अशा ज्या गोष्टी स्त्रिस्ताने 





संती लोकांचा, यहदी लोकांचा सेबक झाला यासाठी 
की पर्वजांना दिलेली वचने निश्‍चित व्हावीत. *यासाठी 
'की यहदीतर लोक देवाने त्यांच्यावर दाखविलेल्या 








माझ्या करवी घडविल्या नाहीत, त्या सांगण्याचे धैर्य 
मी करणार नाही. !*अद्‌भुते, चमत्काराच्या व देवाच्या 
आत्म्याच्या सामर्थ्याने मी यरुशले मेपासून 








दयेबद्दल गौरव करतील. पवित्र शास्त्रात लिहिले 
आहे: 
“म्हणून विदेशी लोकांमध्ये मी तुझे उपकार 
मानीन. आणि तुझ्या नावाची स्तुति करीन.” 
स्तोत्र. 18-49 





10आणि पुन्हा शास्त्र असे म्हणते, 





“विदेशी लोकांनो, देवाच्या निवडलेल्या 
लोकांबरोबर आनंद करा.” 

अनुवाद 32.43 

1 ४1 बट ण १ ज्र 
आणि पुन्हा शास्त्र असे म्हणते, 








अहो सर्व विदेशी लोकांनो, प्रभचे स्तवन 
करा आणि सर्व लोक त्याची स्तुति करोत 
स्तोत्र. 1717-17 
1>यशयासुद्धा असे म्हणतो, 





“इशायाचे मूळ प्रगट होईल, ते राष्ट्रावर राज्य 
करावयास उत्पन्न होईल. ती राष्ट्रे त्याच्यावर 
आपला विश्‍वास ठेवतील.” 





यशया ॥/-.70 


इल्लूरिकमाच्या सभोबती ख्रिस्ताची सुवार्ता सांगण्याचे 

प... 76. क. 2१्जे क ख्िस्ताचे सांगितले व जात 
पूर्ण केले आहे. “जेथे ख्रिस्ताचे नाव सांगितले जात 
नाही अशा ठिकाणी सुवार्ता सांगण्याची माझी आकांक्षा 
आहे. यासाठी की मी दुसऱ्याच्या पायावर बांधु नये. 
आपरंतु असे लिहिले आहे, 
“ज्यांना 3 आ. हट ळर ळर ऐकतील 
ज्यांना त्याचे वर्तमान आले नाही ते ऐकतील 

आणि ऐकले नाही ते समजतील.” 

यशया 52.75 

थ्थ्या 'कारणांमळे पकड न 

या कारणांमुळे मला तुमच्याकडे येण्यास पुष्कळ 

वेळा अडथळा झाला. 

23परंतु ज्या अर्थी मला या प्रांतात एकही ठिकाण 
राहिले नाही, ब पुष्व्कळ वर्षांपासून तुम्हांला भेटण्याची 
माझी इच्छा आहे. जेव्हा मी स्पेनला जाईल तेव्हा 
तुम्हांला भेटण्याचा विचार करीत आहे व 
तुमच्याविषयी माझे मन भरल्यावर माझ्या त्या प्रवासात 
तुम्ही मला मदत कराल अशी आशा आहे. पण 
मी यरुशलेमातील संतांच्या सेवेसाठी जात आहे. 
26कारण मासेदोनिया आणि अखिया येथील 
मंडव्व्यांनी यरुशलेमेतील गरीब संत जनांना मदत 
करण्याचे ठरविले आहे. “तते त्यांचे त्र णी आहेत. व 
त्यांनी हे करण्याचे ठरविले आहे, कारण जर 












































1अदेव जो र स्य 
देव जो सर्व आशेचा उगम, त्याच्यावर विश्‍वास 
कळक ठेवणाऱ्या लि जव शांतीने जी 
ठेवणाऱ्या तुम्हांला तो आनंदाने ब शांतीने भरो, 
यासाठी की, तुम्ही पकित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आशेत 
विपुल व्हावे. 








'पौल त्याच्या कामाविषयी बोलतो 
माझ्या बंधूंनो, मी तुम्हांविषयी निश्‍चित आहे 
कौ, तुम्ही चांगुलपणाने, ज्ञानाने पूर्ण भरलेले व 








यहदीतरांना इस्राएलाच्या आशीर्वादात भागी मिळाली 
आहे, तर त्यांनी त्यांच्या ऐहिक गरजा भागवून त्यांची 
सेवा करावी. “मग हे काम संपवून त्याचे फळ 
सुरक्षितपणे त्यांच्या हाती सोपविल्यावर जेव्हा मी 
स्पेनला जाण्यासाठी निघेन, तेव्हा मी त्या मार्गाने 
जात असता तुमच्या शहरातून जाईन. “आणि मला 
माहीत आहे की, मी जेव्हा तुमच्याकडे येईन, तेव्हा 
ख्िस्ताच्या पूर्ण आशीर्वादाने भरलेला असा येईन. 

















209 


अप्बंधूंनो, आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्तामुळे आणि 
आत्म्याकडून जे प्रेम आपणांकडे येते त्यामुळे माझ्या 


'रोमकरांस 15:30-16:27 


'फलगोन, हर्मेस, पत्रबास, हर्मास आणि त्यांच्याबरोबर 
जे बंधु आहेत त्यांना सलाम सांगा. !*फिललग, युलिया, 





वतीने, माझ्याबरोबर देवाजबळ आग्रहाने प्रार्थना 
करण्याची विनंति करतो. ?'यासाठी की यहदीयात 





निरिय, त्याची बहीण ओल॒ुंपा आणि त्याच्याबरोबर 
असलेले सर्व संतगण यांना सलाम सांगा. '*"पकित्र 





री ० 
जे अविश्वासू आहेत त्यांच्यापासून माझी सुटका व्हावी 








क ३ >). प 
चुबनान एकमक्ाना सलाम करा. ख्रिस्ताच्या सर्व 





आणि यरुशलेमेतील मंडळीतील माझी सेवा संताना 
मान्य व्हावी. 8श्यासाठी की, देवाच्या इच्छेने मी 








मंडव्व्या तुम्हांला सलाम सांगतात. 
म्बंधूजनहो, मी तुम्हांस विनंति करतो कौ, 








डा ऱ्य ९.2. शा र. तम्हांबरोबर ताजेतवाने य 

तुम्हांकडे आनंदाने यावे आणि तुः ताजेतवाने 
क, 33शांतीचा व > सर्वांबरोबर (स्य. 

व्हावे. शांतीचा देव तुम्हा सर्वांबरोबर असो. आमेन. 


'पौलाला काही गोष्टी शेवटी सांगायच्या आहेत 








तुम्हांला जे शिक्षण मिळाले आहे त्याविरुद्ध जे कलह 
आणि असंतोष निर्माण करतात त्यांच्यावर लक्ष ठेवा 
व त्यांच्यापासून दूर राहा. !*असे लोक आपल्या 
प्रभूची सेवा करीत नाहीत, परंतु स्वत:च्या पोटाची 














1 किंख्रिया येथील मंडळीची सेविका, आमची 
बहीण फिबी हिची मी तुम्हांला शिफारस 


सेबा करतात. आपल्या मधुर व खुशामत करणाऱ्या 
भाषणाने भोव्व्या लोकांची फसवणूक करता. 





करतो “की, संतांना योग्य अशा प्रकारे तुम्ही तिचा 
स्वीकार करावा. आणि तिला तुमच्याकडून जी मदत 
लागेल ती करावी. कारण माझ्यासह ती पुष्कळांना 
मदत करणारी होती. 

उख्रिस्तामध्ये माझे सहकारी प्रिस्किल्ला आणि 


त्यांच्यापासून दूर राहा कारण सर्व 

विश्‍वासणाऱ्यांना तुंम्ही किती आज्ञाधारक आहात 

कड ळी ि 

हे माहीत आहे, म्हणून तुम्हाविषयी मी फार आनंदात 
जा रि जे क. कय 

आहे. परंतु मला तुम्ही जे चांगले त्याविषयी शहाणे 

आणि वाईटाविषयी भोळे असावे असे वाटते. १शांतीचा 

















अक्विला यांना सलाम सांगा. “ज्यांनी माझ्यासाठी 


शट कयी 
देव लवकरच सेतानाला तुमच्या पायदळी तुडबील 





आपले जीव धोक्यात घातले होते. त्यांचे केबळ मीच 
भार मानतो असे नाही, तर विदेशात स्थापन 








आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हांबरोबर 
असो. “'माझा सहकारी तिमथ्य त्याचप्रमाणे माझे 








:1| 

आ 

झालेल्या मंडळयाही आभार मानतात. “त्याशिवाय 
त्यांच्या घरी जी मंडळी जमते तिलाही सलाम सांगा 
माझा प्रिय मित्र अपैनत जो ख्रिस्तासाठी आशिया 
खंडातील प्रथम फळ आहे यालाही सलाम सांगा 
“मरीया जिने तुमच्यासाठी फार काम केले तिला 
सलाम सांगा. /अंद्रोनीक आणि युनिया, माझे 
नातेवाईक आणि सहबंदिवान जे प्रेषितांमध्ये नामांकित 
आहेत व ख्िस्तात माझ्यापूर्वी होते त्यांना सलाम 











नातेवाईक लुक्‍्य, यासोन व सोसिपतेर हे तुम्हांला 
सलाम सांगतात 

2थ्पौलासाठी हे पत्र लिहन देणारा मी तर्तिय तुम्हांला 
प्रभमध्ये सलाम सांगतो. 

23माझे व सर्व मंडळीचे आतिथ्य करणारा गायस 
तुम्हांला सलाम सांगतो. नगराचा खजिनदार एरास्त 
आणि आमचा भाऊ व्वर्त तुम्हांला सलाम सांगतात. 

24(आपला प्रभु येशू ख्रिस्त याची कृपा तुम्हा 


९ 




















सांगा. “प्रभूमध्ये माझा प्रिय आंप्लायात याला सलाम 
सांगा. *खिस्तामध्ये आमचा सहकारी उर्बान व माझा 
प्रिय मित्र स्ताखु यांना सलाम सांगा. 


सर्वांबरोबर असो. आमेन.) 
25आता देव जो तुमच्या विश्‍वासात, तुम्हांला मी 
सांगत असलेल्या सुवार्तेप्रमाणे आणि प्रभु येश्‌ 


८ 








10ख्रिस्तामध्ये पसंतीस उतरलेला अपिल्लेस याला 
सलाम सांगा. अरिस्तबूल याच्या घरातील मंडळीस 
सलाम सांगा. 'माझा नातेवाईक हेरोदियोन आणि 











ख्िस्ताविषयी विदित करण्यास व तुमच्या विश्‍वासात 
स्थिर करण्यास समर्थ आहे, त्याला व देवाच्या 
रहस्याच्या प्रकटीकरणाला, धरून जे पुष्कळ 








नार्किसास याच्या घरातली मंडळी जी प्रभमध्ये आहे 
त्यांना सलाम सांगा. ''त्रुफेना आणि त्रुफीसा जे प्रभूमध्ये 
श्रम करणारे आहेत त्यांना सलाम सांगा. प्रिय पर्सिस 





काळपर्यंत गुप्त ठेवले होत ते प्रकट करणाऱ्या देवाला 
गौरव असो. “परंतु आता आपणांला भविष्यवाद्यांच्या 
लिखाणाद्वारे दाखवून दिले आहे की, हे गुप्त सत्य 














जिने प्रभूमध्ये फार श्रम केले आहेत तिला सलाम 
सांगा. 


> चि कट अ. क षष्टीयांनी 
सनातन देवाच्या आज्ञेप्रमाणे सब परर 
विश्‍बासापासून आज्ञाधारकपणा निर्माण करावा 











उप्रभूमध्ये निवडलेला रूफ आणि त्याची आई 


यासाठी माहीत करून दिले आहे. एकच ज्ञानी देव 





जी माझीही आई आहे तिला सलाम सांगा. !*असुंक्रित, 


त्याला येशू ख्रिस्ताड्रारे युगानुयुगे गौरव असो. आमेन. 


'पौलाचे करिंथकरांस पहिले पत्र 


देवाच्या इच्छेप्रमाणे ख्रिस्त येशचा प्रेषित 
होण्याकरिता निवडलेला, मी पौल आणि बंधु 
सोस्थनेस यांजकडून देवाच्या सेवेला समर्पित 
केलल्या करिंथ येथील मंडळीस तसेच देवाने पवित्र 











होण्यास बोलाविलेल्या (पाचारलेल्या) व येशू 





ख्रिस्ताच्या नावावर विश्वास ठेवणऱ्या सर्व बंधूजनांस: 


3देब पिता आणि त्यांचा ब आपला प्रभु (येशू 


ख्रिस्त) यांजपासून कृपा व शांति असो. 


पौल देवाचे उपकार मानतो 

“मी नेहमीच माझ्या देवाचे तुमच्यासाठी उपकार 
मानतो. कारण ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची कृपा तुम्हांला 
मिळाली आहे, “त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रत्येक बाबतीत 
संपन्न झाला आहात : सर्व प्रकारच्या बोलण्यात व 
सर्व प्रकारच्या ज्ञानात, जशी आम्ही ख्रिस्ताविषयी 
साक्ष दिली, तुमच्यात ती पक्कून झाली, याचा परिणाम 














तुमच्यासाठी खिळला गेला होता का?” पौलाच्या 
नावाने तुमचा बाप्तिस्मा, झालाय का? !*मी देवाचे 
आभार मानतो की, क्रिस्प ब गायस यांच्याशिवाय 
मी कोणाचाही बाप्तिस्मा केला नाही. !*यासाठी की 
कोणीही म्हणूनये की, माझ्या नावात तुमचा बाप्तिस्मा 
करण्यात आला. '"स्तेफनाच्या घरच्यांचासुद्धा मी 
बाप्तिस्मा केला, पण उरलेल्यांविषयी म्हणाल, तर 
इतर कोणाचाही बाप्तिस्मा केल्याचे मला आठवत 
नाही. कारण ख्ञ्रिस्ताने मला बाप्तिस्मा करण्यासाठी 
नाही तर सुवार्ता सांगण्यासाठी पाठविले, ती भाषणाच्या 
ज्ञानाने नव्हे, तर अशासाठी की, खिस्ताच्या 
वबधस्तंभाचे सामर्थ्य निरर्थक होऊ नये. 


ख्रिस्तामध्ये देवाचे सामर्थ्य आणि ज्ञान 
/श्कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी 
बधस्तंभाविषयीचा संदेश मर्खपणाचा आहे, परंतु ज्यांचे 






































असा झाला कौ, "तुम्ही कोणत्याही दानात कमी 
पडत नाही, कारण तुम्ही ख्रिस्ताच्या येण्याची वाट 
पाहता. “तो सुद्धा आपल्या प्रभु येशूच्या दिवशी 
शेवटपर्यंत तुम्हांस निर्दोष असे प्रस्थापित करील. 











तारण होत आहे, अशांसाठी तो देवाचे सामर्थ्य आहे 
7४कारण पवित्र शास्त्रांत असे लिहिले आहे, 








“शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन, आणि 





ज्याने आपला पुत्र येशू रित्रस्त, आपला प्रभु याच्या 
सहभागीपणात तुम्हांला बोलावले होते तो देव 
विश्‍वसनीय आहे. 


'करिंथयेथील मंडळीतील समस्या 


परंतु बंधूनो, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावांमध्ये मी 





बुद्धिवंतांची बुध्दि मी बाजूला करीन.” 
यशया 29:74 





20ज्ञानी मनुष्य कोठे आहे? विठ्ठान कोठे आहे? 
या जगातील वाद घालणारा कोठे आहे? देवाने जगाचे 
ज्ञान मूर्खपणाचे ठरविले नाही का? म्हणून, देवाच्या 











तुम्हांस विनंति करतो की, तुम्ही सर्वांनी सारखेच 





ज्ञानात असतानाही, जगाला स्वत:च्या ज्ञानाने देवाला 





बोलावे आणि तुमच्यात मतभेद अस्‌ नयेत, तर तुम्ही 
एकाच विचाराने ब एकाच हेतूने परिपूर्ण व्हावे 





ओळखता आले नाही, आम्ही जो “मूर्खपणाचा” संदेश 
गाजवितो त्यामुळे जे विश्वासणारे आहेत त्यांचे तारण 





॥कारण क्लोअेच्या घरातील माणसांकडून मला असे 





करण्याचे देवाने निवडले. कारण अनेक यहदी 








'कळविण्यात आले की, तुमच्यात भांडणे आहेत, 


लोक चमत्काराची चिन्हे विचारतात आणि ग्रीक 





12माझे म्हणणे असे आहे की तुमच्यातील प्रत्येक 


लोक ज्ञानाचा शोध घेतात, परंतु आम्ही 





जण म्हणतो, “मी पौलाचा आहे,” “मी अपुल्लोचा 
आहे,” “मी पेत्राचा आहे,” “मी ख्रिस्ताचा आहे.” 
13रि्रिस्त विभागला गेला आहे का? पौल वधस्तंभावर 





वधस्तंभावर ख्िळलेला ख्रिस्त गाजवितो. हा संदेश 
यहदी लोकांसाठी अडखळण, आणि यहदीतरांसाठी 
मूर्खपणा असा आहे. परंतु ज्यांना बोळावलेले आहे 








211 


अशा यहदी व ग्रीक दोघांसही ख्रिस्त हा संदेश आहे 
तो देवाचे सामर्थ्य व देवाचे ज्ञान असाही आहे. “तथापि 





1 करिंथकरांस 1:25-3:1 


ज्ञान देतो. *जे या युगाच्या कोणाही सत्ताधीशाला माहीत 
नव्हते, कारण जर त्यांना कळले असते, तर त्यांनी 








ज्यांस तुम्ही देवाचा 'मूर्खपणा' म्हणता ते 
मानवप्राण्याच्या शहाणपणापेक्षा अधिक शहाणपणाचे 
आहे. आणि ज्यांस तुम्ही देवाचा 'दुर्बळपणा' समजता 
ते मानवप्राण्याच्या सशक्‍्तपणाहून अधिक 
शक्तिशाली आहे. 

2€तर आता बंधुभगिनींनो, देवाने तुम्हांला केलेल्या 











गौरवी प्रभूला वधस्तंभावर खिळले नसते. *परंतु 
ज्याप्रमाणे पवित्र शास्त्र म्हणते, 





“डोव्व्यांनी पाहिले नाही, कानांनी ऐकले 
नाही, आणि मनुष्याच्या अंत:करणाने जे 
उपजविले नाही, ते देवाने त्याच्यावर प्रेम 








'पाचारणाबद्दल विचार करा. मानवी दृष्टिकोनातून 
तुमच्यातील पुष्कळसे शहाणे नव्हते. तुमच्यापैकी 
पुष्कळसे सामर्थ्यशाली नव्हते. तुमच्यापैकी पुष्कळसे 
उच्च कुळातले नव्हते, “त्याऐबजी जगातले जे मूर्ख 
पण त्यांना त्याने निवडले, यासाठी की, शहाण्या 
माणसास फजित करावे. आणि देवाने दीन, तुच्छ 

















करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.” 
यशया 644 


"प्रत क ले... अही का, > < 
7१परंतु देवाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट 
ल. आ ०७. दन 
केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शोध 
घेतो. ८2. र वे सखोलतेच्या 
, एवढेच नव्हे तर तो देवाच्या सखोलतेच्या 











मानलेले, जे “नगण्य” त्यांना निवडले. यासाठी की 





गुप्ततेचाही शोध घेतो. कारण मनुष्याच्या 





क, “काहीतरी हर. 
जे “काहीतरी” आहेत त्यांना नगण्य करावे. “*यासाठी 
'की कोणीही देवासमोर बढाई मारू नये. **कारण तो 


आत्म्याशिवाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा 
दुसरा कोण मनुष्य आहे? याप्रमाणेच देवाच्या 





ख्रिस्त येशूमध्ये तुमच्या जीवनाचा उगम आहे. व तो 





आत्म्याशिवाय देवाचे विचार कोणीच ओळखू शकत 





देवाची देणगी म्हणून आपले ज्ञान, आपले नीतिमत्त्व, 
आपले पवित्रीकरण आणि आपली खंडणी असा 
झाला. यासाठी की शास्त्रात असे लिहिले आहे, 
'जो बढाई मारतो त्याने देवाविषयी बढाई मारावी.” 











खिस्ताविषयीचा वधस्तंभावरील संदेश 








नाही. !“परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिळाला नाही, 
तर देवापासनचा आत्मा मिळाला आहे. यासाठी की, 
देवाने ज्या गोष्टी फुकट दिल्या आहेत त्यांचे आम्हांला 
ज्ञान व्हावे. मानवी ज्ञानाने शिकविलेल्या शब्दांनी 
आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने 
शिकविलेल्या शब्दांनी, आध्यात्मिक शब्द उपयोगात 




















2 म्हणून बंधूनो, जेव्हा मी तुमच्याकडे आलो, 





आणून आध्यात्मिक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो. 





2 रच 
तेव्हा मी देवाचे रहस्यमय सत्य मानवी ज्ञानाने 


अस्वाभाविक मय रै चे 
स्वाभाविक मनुष्य दवाच्या आत्म्यान प्रगट झालल्या 





किंवा वक्तृत्वकलेने सांगण्यासाठी आलो नाही. 
श्कारण तुमच्यामध्ये असताना फक्त येशू खिस्त आणि 


गोष्टी ग्रहण करीत नाही. कारण त्या त्याला 
मूर्खपणाच्या आहेत. आणि त्या त्याला समजत नाहीत, 





तोही वधस्तंभावर ख्रिळलेला याशिवाय कशाचेही 
ज्ञान असू नये असा मी निश्चय केला आहे. तेव्हा मी 





कारण त्यांची आध्यात्मिक रितीने पारख केली जाते. 
15परंतु आध्यात्मिक मनुष्य सर्व गोष्ट पारखू शकतो 





तुमच्याकडे अशक्तपणाने, भीतियुक्त असा ब थर थर 





कारण त्याची पारख करणे कोणालाही शक्‍य नसते. 





'कापत आलो आहे. “माझे भाषण व संदेश हे मन 
वबळविणाऱ्या मानवी ज्ञानाद्वारे दिलेले नव्हते, ते आत्मा 
आणि सामर्थ्य यांचा पुरावा असलेले होते. “यासाठी 
कौ, तुमचा विश्वास मानवी ज्ञानावर नव्हे तर देवाच्या 
सामर्थ्यावर असावा. 


देवाचेज्ञान 
ध्यरंतु जे प्रौढ आहेत त्यांना आम्ही ज्ञान देतो. या 
युगाच्या अधिकाऱ्यांना नव्हे, ज्यांचा शेवट 
करण्यासाठी आणण्यात येत आहे. "त्याऐवजी, जे 
लपविलेले आहे, आणि हे युग सुरू होण्यापूर्वी देवाने 
आमच्या गौरबासाठी नेमले होते ते देवाचे रहस्यमय 




















'कारण पवित्र शास्त्र म्हणते, 


16“प्रभूचे मन कोण जाणतो, जो त्याला शिकवू 
शकेल?” 
यशया 40-13 





परंतु आमच्या ठायी ख्रिस्ताचे मन आहे. 


माणसांना अनुसरणे चुकीचे आहे 
परंतु बंधूंनो आध्यात्मिक लोक म्हणून मी 
तुमच्याशी बोलू शकत नव्हतो. त्याऐवजी मला 
तुमच्याशी देहिक लोकांसारखे आणि ख्रिस्तामधील 








1 करिंथकरांस 3:2-4:8 


212 








बालकासारखे बोलावे लागले. “मी तुम्हांला 


आणि ते तुम्ही आहात. '*४कोणीही स्वत:ला फसवू 





पिण्यासाठी दूध दिले, जड अन्न दिले नाही. कारण 
तुम्ही जड अन्न खाऊ शकत नव्हता. ब आतासुद्धा 
तुम्ही खाऊ शकत नाही. “कारण तुम्ही अजूनसुद्धा 
देहिक आहात. कारण तुमच्यात मत्सर व भांडणे 
चाल आहेत, तर तुम्ही देहिक नाही काय, व जगातील 
लोकांसारखे वागत नाही काय? *कारण जेव्हा काही 
म्हणतात, “मी पौलाचा आहे,” आणि इतर दुसरे 











नये. जर कोणी स्वत:ला या जगाच्या दूष्टिकोणानुसार 
शहाणा समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी 
होण्यासाठी “मूर्ख” व्हावे. !*कारण या जगाचे ज्ञान 
करे देवाच्या वनी ळर लिहिले य 
देवाच्या दष्टीने मर्खपणाचे आहे. असे लिहिले आहे 
“देव शहाण्यांना हशारीमध्ये पकडतो.” २१आणि पुन्हा 
“देब जाणतो की, शहाण्यांचे विचार निरर्थक आहेत. 
2प्म्हणन मनुष्यांविषयी कोणीही फुशारकी मारू नये 








म्हणतात, “मी अपुल्लोसाचा आहे," तेव्हा तुम्ही 
जगिक लोकांसारखे वागत नाही काय? 





कारण सर्व गोष्टी तुमच्या आहेत. तर तो पौल 
अपुल्लोस, पेत्र, जग, जीवन किंबा मरण असो, 





$तर मग अपुल्लोस कोण आणि पौल कोण? 


वबर्तमानकाळाच्या गोष्टी असोत अथवा 





आम्ही केवळ सेवक आहोत, ज्यांच्याद्वारे तुम्ही 


भविष्यकाळाच्या गोष्टी असोत, सर्व गोष्टी तुमच्या 





विश्चासणारे झाला आणि आम्हा प्रत्येकाला देवाने जे 


आहेत. “तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहात आणि ख्रिस्त 











काम नेमून दिले ते काम आम्ही केले. "मी बी 

कचे अपल्लोसाने ० त. ळर 
लावले, अपु त्याला पाणी घातल, पण देवाने 
त्याची वाढ केली. “म्हणून जो बी पेरतो तो किंवा जो 
'पाणी घालतो तो महत्त्वाचा नाही, तर देव जो त्याची 
वाढ करतो तो महत्त्वाचा आहे. *जे बी पेरतात व 














सक ७ 3 
'दवाचा आह. 


खिस्ताचे प्रेषित 
रथ एखाद्या व्यक्तीने आम्हाविषयी अशा प्रकारे 
समजावे: ख्रिस्ताचे सेबक व देवाच्या रहस्याचे 








'पाणी घालतात ते एक आहेत व प्रत्येकाला त्याच्या 

फळावर आधारित अशी मजूरी मिळेल “कारण 
देवा समवेत आपण सर्वजण कामगार आहोत. 

तुम्ही देवाचे शेत आहात व देवाची इमारत आहात. 

10 आणि न्य प्र जे द्लि होते र्य 

आणि देवाच्या दानाप्रमाणे जे मला दिले होते त्याप्रमाणे 

सूक्त, कुशल बांधणाऱ्ययांप्रमाणे पाया घातला. पण दुसरा 





कारभारी. ८आणखी असे की, जबाबदारी असलेल्या 
'कारभाऱ्याने विश्वास असले पाहिजे. *पण तुम्हांकडून 
किंबा कोणा मानवी न्यायाधीशाकडन माझा न्याय 
व्हावा याबद्दल मला काही वाटत नाही, किंबा मी 
माझा स्वत:चादेखील न्याय करीत नाही. *कारण 
माझी विवेकबुद्धी शुद्ध आहे. पण त्यामुळे मी निर्दोष 




















कोणी तरी त्यावर बांधतो, परंतु प्रत्येकाने आपण 


त्यावर कसे बांधतो याविषयी खबरदारी घ्यावी. '"येशू 


ठरत नाही. प्रभु हाच माझा न्यायनिवाडा करतो. 
5म्हणन येईपर्यंत (9 म्हणजे र भम येईपर्यंत (9 
][ून योग्य समय येईपर्यंत म्हणजे प्रभु येईपर्यंत 











ख्रिस्त जो पाया आहे त्याच्यावाचून इतर कोणीही 
दुसरा पाया घाल शकत नाही. !*जर कोणी त्या 
'पायाबर सोने, चांदी, मौल्यबान दगड, लाकड, गवत 
किंवा पेंढा यांनी बांधतो. "तर प्रत्येक व्यक्तीचे काम 
स्पष्ट दिसून येईल. कारण तो दिवस ते स्पष्ट करील, 











न्यायनिवाडा करू नका. तो अंधारामध्ये दडलेल्या 
गोष्टींवर प्रकाश टाकील व अंत: करणातील हेतू 
उघडकीस आणील, त्यावेळी देवाकडून प्रत्येकाची 
प्रशंसा होईल. 

€बंधूनो, तुमच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकरीता 

















तो दिवस अग्नीने प्रगट होईल वब तोच अग्नि प्रत्येक 
माणसाचे काम कसे आहे हे ठरविण्यासाठी परीक्षा 
घेईल. !*ज्या कोणाचे बांधकाम, जे त्या पायावर 





ब अपुल्लोसाभरीता लागू केल्या आहेत. यासाठी की 
“पवित्र शास्त्र सांगते त्यापलीकडे जाऊ नका,” हे 
आमच्या उदाहरणावरून तुम्ही शिकावे व तुम्ही गर्वाने 











बांधलेले आहे ते टिकेल. !5त्याला बक्षीस मिळेल 


फुगून जाऊ नये म्हणजे एखाद्याला चांगली वागणूक 





जर एखाद्याचं काम जळून गॅल, तर त्याच नुक्तसान 


देऊन दुसऱ्याला विरोध करू नये. “कोण म्हणतो 





होईल, परंतु जेव्हा तो इमारतीला लागलेल्या 





'की तू दुसऱ्यापेक्षा चांगला आहेस? आणि तुझ्याजवळ 








अग्नीपासून बचावासाठी पळून जाईल. तेव्हा तो तारला 


जाईल. 


असे काय आहे जे तुला मिळाले नाही? ज्याअर्थी 
कर मिळाले क मिळाले 
तुला सर्व मिळाले आहे, तर तुला मिळाले नाही 











1€तुम्ही देवाचे मंदिर आहात आणि देवाचा आत्मा 
तुमच्यामध्ये राहतो हे तुम्हांला माहीत नाही काय? 
1स्जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करतो तर देव 
त्याचा नाश करील. कारण देवाचे मंदिर पवित्र आहे 











अशी बढाई का मारतोस? 

तुम्हांला असे वाटते की, तुम्ही अगोदरच श्रीमंत 
झाला आहात, तृप्त झाला आहात, तुम्हांला असे 
वाटते को आमच्याशिवाय तुम्ही राजे झाला आहात 














213 





आणि माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही खरोखरच 
राजे होता, यासाठी की आम्ही तुमच्यासह राजे झालो 





1 करिंथकरांस 4:9-5:13 
मंडळीतील एक नैतिक समस्या 


खरोखरच असे सांगण्यात आले आहे की 








असतो. *कारण मला वाटते की देवाने आम्हांला 
मरण्यासाठी शिक्षा दिलेल्या अशा लोकांसारखे 


तुमच्यामध्ये जारकर्म चाल आहे. ते असे की 
आपणामध्ये कोणी आपल्या सावत्र आईशी अनैतिक 





शेबटचे प्रेषित केले कारण आम्ही जगाला, देवदूतांना 
तसेच माणसांना जाहीर प्रदर्शनासारखे झालो आहोत. 
10आम्ही ख्रिस्तासाठी मूर्ख, तर तुम्ही ख्रिस्तामध्ये 
किती हुशार आहात! आम्ही अशक्त आहोत, पण 
तुम्ही किती बलवान आहात! तुम्ही आदरणीय आहात, 
'पण आम्ही तुच्छ आहोत! 

अगदी या क्षणापर्यंत आम्ही भुकेले आणि 














संबंध ठेऊन आहे. वास्तविक असले दुष्कृत्य विदेशी 
लोकांमध्येही आढळणार नाही. “आणि तरीही तुम्ही 
गर्वाने फुगला आहात, परंतु तुम्हांला त्याबद्दल शोक 
व्हायला नको होता का? ज्या कोणी हे कर्म केले 
असेल त्याला तुमच्यातून काढून टाकले पाहिजे. 
अकारण जरी मी शरीराने तुमच्यात नसलो तरी 
आत्म्याने हजर आहे. आणि हजर असल्याप्रमाणे 

















तहानलेले, फाटकेतुटके कपडे घातलेले, ठोसे 
मारलेले, आम्ही बेघर असे आहोत. !>आणि आम्ही 


त्यांचा मी अगोदरच न्याय केलेला आहे, ज्याने हे 
अयोग्य कृत्य केले आहे, * जेव्हा तुम्ही प्रभु येशूच्या 








श्रम करतो, आम्ही स्वत:च्या हातांनी काम करतो, 
13जेव्हा आमची निंदा होते, तेव्हा आम्ही आशीर्वाद 





नावात आणि माझ्या आत्म्यात एकत्र जमता ब आपल्या 
प्रभ येशच्या सामर्थ्यात एकत्र येता, तेव्हा अशा 





देतो. जेव्हा आमचा छळ होतो तेव्हा आम्ही सहन 





माणसाला त्याच्या व्हस्वभावाचा नाश व्हावा म्हणून 








करतो. जेव्हा आमची निंदा होते, आम्ही दयाळूपणे 





सैतानाच्या स्वाधीन करावे यासाठी की त्याचा आत्मा 





त्यांच्याशी बोलतो, या क्षणापर्यंत आम्ही जगासाठी 
गाळ आणि कचरा असे झालो आहोत. 





प्रभूच्या दिबशी तारला जावा. 
तमचे क रे १८. चांगले 4 डक र 
तुमचे बढाई मारणे चांगले नाही. तुम्हांला माहीत 





14मी तुम्हांला हे लाजविण्यासाठी लिहित नाही; 
तर उलट मी तुम्हांला माझ्या प्रिय लेकरांप्रमाणे 
चांगल्या गोष्टींची जाणीव करून देतो, '*कारण जरी 
तुम्हांला खिस्तामध्ये दहा हजार पालक असले तरी 





नाही का की, “थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगविते.” 

'जुने खमीर काढन टाका. यासाठी की, तुम्ही नवीन 
'पीठाचा गोळा व्हावे आणि ख्त्रिस्ती लोकांसारखे तुम्ही 
असे आहात: बेखमीर, कारण ख्रिस्त, आपला 

















पुष्कळ वडील नाहीत. कारण ख्रिस्त येशमध्ये 





वल्हांडणाचा कोकरा आम्हांला शुद्ध करण्यासाठी 





सुबार्तेच्या योगे मी तुम्हांला जन्म दिला आहे, '“यास्तव 
मी तुम्हांला बोध करतो की, माझे अनुकरण करा. 
17- कळप पाठविले आ 
'यासाठीच तिमथ्याला तुमच्याकडे पाठविले आहे. 
प्रभूमध्ये तो माझा प्रिय व विश्वासू पुत्र आहे. ज्याप्रमाणे 
मी त्यांना सगळीकडे प्रत्येक मंडळीमध्ये शिकवितो, 
तसेच तो ख्रिस्तामधील माझ्या शिकवणूकीची 
आठवण करून देईल. 
1&्घण जण तमच्याकडे येणारच 
पण जणू काय मी तु येणारच नव्हतो, 
म्हणून काही जण गर्वाने फुगले होते. '*तरीही जर 
प्रभूची इच्छा असेल तर मी लवकरच तुमच्याकडे 




















त्याचे अर्पण झाले. यासाठी चला आपण वल्हांडणाचा 
सण पाळू या. जुन्या खमीराच्या भाकरीने नव्हे तर 
खरेपणाच्या बेखमीर भाकरीने पाळावा. 

४ जे जारकर्मी आहेत त्यांची संगत धरू नये असे 
मी माझ्या पूर्वीच्या पत्रात लिहिले होते. '"माझ्या 
म्हणण्याचा असा अर्थ नाही की, तुम्ही या जगातील 
जे लोक जारकर्मी, लोभी, फसविणारे किंबा 
मर्तिपजक यांची संगत धरू नये असे नाही. त्याबाबतीत 
तुम्हांलाच हे जग सोडन द्यावे लागेल. परंतु असे 
आहे की, मी तुम्हांला लिहिले होते, तुम्हांतील जो 











येईन. आणि मग मला समजेल की, जे गर्वाने फुगून 
०७. >. व्य चांगले क > १ वर ज्र ब च 
गेले ते किती चांगले वक्ते आहेत हे नव्हे, तर ते 
किती सामर्थ्यशाली आहेत, हे मला समजेल. २"कारण 


कोणी स्वत:ला बंधु म्हणतो, परंतु जर तो जारकर्मी, 
लोभी, मूर्तीपूजक निंदक, मद्यपि, फसविणारा असेल 
तर त्याची संगत धरू नये. अशा माणसाबरोबर 








देवाचे राज्य बोलण्यावर अवल'बून नसते तर 
सामर्थ्यावर असते. तुम्हांला कोणते पाहिजे? 





मी तुमच्याकडे तुम्हांला शिक्षा करण्यासाठी 


भोजनसुद्धा करू नये. “परंतु जे मंडळीबाहेर आहेत 
त्यांचा निवाडा करणे माझे काम आहे काय? जे 
मंडळीत आहेत त्यांचा न्याय तुम्ही करीत नाही काय? 
देव जे मंडळीबाहेर क वळ त्यांचा 

देव जे मंडळीबाहेर आहेत त्यांचा न्याय करील. 








काठी घेऊन यावे की, प्रीतीने ब सौम्यतेच्या 
आत्म्याने यावे? 


पवित्र शास्त्र म्हणते, “तुमच्यामधून दुष्ट मनुष्याला 
काढून टाका.” 


1 करिंथकरांस 6:1-7:5 
खिस्ती लोकांमधील समस्यांचा न्याय 


जेव्हा तुमच्यापैकी एखाद्याचा दुसऱ्या 

व्यक्तीबरोबर भांडणतंटा असेल तर ती समस्या 
(वाद) देवाच्या पवित्र लोकांपुढे न आणता ती व्यक्ति 
तो वाद न्यायालयात अनीतिमान लोकांसमोर नेण्याचे 
धाडस का करते? 








214 


देवाच्या गौरवासाठी तुमच्या शरीरांचा उपयोग करा 

12“मी काहीही करण्यास मुक्त आहे,” पण प्रत्येक 
गोष्ट हितकारक नसते. होय, “मी काहीही करण्यास 
मुक्त आहे, पण कोणत्याही गोष्टीचे वर्चस्व माझ्यावर 
होऊ देणार नाही. “अन्न पोटासाठी आहे व पोट 
अन्नासाठी आहे.” आणि हे खरे आहे. पण देव अन्नाचा 











किंवा तुम्हांला माहीत नाही का की देवाचे पवित्र 
लोक जगाचा न्याय करतील? आणि जर जगाचा 
न्याय तुमच्याकडून होणार आहे तर लहानशा 
बाबींमध्ये त्याचा न्याय करण्यासाठी तुम्ही अपात्र 
आहात काय? 

3आपण देवदूतांचा न्याय करणार आहोत हे 
तुम्हांला माहीत नाही का? तर मग रोजच्या जीवनातील 
साध्या गोष्टींचा निचारसुद्धा कशाला? “म्हणून जर 














ब पोटाचा अशा दोघांचाही नाश करील. आणि आमची 
शरीरे ही जारकर्मासाठी नाही तर देवाच्या सेवेसाठी 
आणि प्रभूच्या शरीराच्या हितासाठी आहेत. '*आणि 
देवाने केवळ प्रभूलाच मरणातून उठविले असे नाही 
तर तो आम्हांलाही आपल्या सामर्थ्याने मरणातून 
उठवील. तुम्हाला माहीत नाही का को, तुमची 
शरीरे ख्रिस्ताला जोडलेली आहेत? तर मग जे 
खिस्ताशी जोडलेले आहे ते घेऊन मी वेश्येला जोडावे 


























दररोज तुम्हांला प्रकरणे निकालात काढायची 


'काय? निश्‍चितच नाही! किंबा तुम्हांस ठाऊक नाही 





असतील, तर ज्यांना मंडळीत काही पाठिंबा नाही, 
अशा माणसांना न्यायाधीश म्हणून का नियुक्त करता? 
$तुम्हाला लाज वाटावी म्हणून मी हे म्हणत आहे. 
गोष्टी इतक्या वाईट होत आहेत का की, तुमच्यामध्ये 
एकही सुज्ञ मनुष्य नाही जो त्याच्या (ख्रिस्ती) भावांचा 
समेट घडवून आणू शकेल? 











काय की, जो वेश्येशी जडतो तो तिच्याशी एकदेह 
होतो. !““कारण ती दोघे एकदेह होतील असे शास्त्रच 
सांगते. "पंरतु जो स्वत: प्रभूशी जडतो तो त्याच्याशी 
आत्म्यात एक आहे. 

1*जारकर्मापासून दूर पळा. मनुष्य एखादे पाप 
करणे शक्‍य आहे ते त्याच्या शरीराबाहेरचे आहे. 











“पण एक भाऊ दुसऱ्या भावाविरुद्ध न्यायालयात 
जातो आणि तुम्ही हे सर्व अविश्वासणाऱ्यांसमोर करीत 
आहात? 
म्वास्तविक, तुमचे एकमेकांविरुद्ध खटले आहेत 





परंतु जो जारकर्म करतो तो त्याच्या स्वत:च्या 
शरीराविरुद्ध पाप करतो. '*किंवा तुम्हाला हे माहीत 
नाही काय तुमची शरीरे ही तुमच्यामध्ये जो पवित्र 
आत्मा आहे व जो तुम्हांला देवाकडून प्राप्त झाला 











यातच तुमचा संपूर्ण पराभव झाला आहे. त्याऐबजी 
तुम्ही स्वत:वर अन्याय का होऊ देत नाही? त्याऐवजी 





त्यांचे मंदिर आहे, आणि स्वत:चे असे तुम्ही नाही? 
2१कारण तुम्हांला किंमत देऊन विकत घेतले आहे. 








तुम्ही स्वत:ची लुबाडणूक का होऊ देत नाही? *उलट 
तुम्ही स्वत: अन्याय करता व लुबाडणूक करता, 
आणि तुम्ही हे सर्व तुमच्या रित्रस्ती बांधवांना करता! 

किंवा तुम्हांला माहीत नाही का को, अनीतिमान 
लोकांना देवाच्या राज्यात वतन मिळणार नाही? तुमची 




















म्हणून तुमच्या शरीराने देवाला गौरव द्या. 


विवाहाविषयी 
आता, तुम्ही ज्याविषयी आपणा त्यासंबंधाने: 
एखाद्या मनुष्याने एखाद्या स्त्रीला स्पर्श न करणे 








स्वत:ची फसवणूक होऊ देऊ नका! जारकर्मी, 


च. क क श्परंत रि जारकर्माचा डि 
हे त्याच्यासाठी चांगले आहे, “परंतु जारकर्माचा मोह 





मूर्तिपूजक, व्यभिचारी, पुरुषवेश्या (पुरुष जे समलिंगी 
संबंधास तयार होतात), समलिंगी संबंध ठेवणारे पुरुष, 
किंवा 
1९दरोडेखोर, लोभी, दारूडे, निंदा करणारे, 
'फसविणारे यांपैकी कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश 
करणार नाही. !'आणि तुमच्यातील काही असे होते. 
पण तुम्ही स्वत:स धुतलेले होते, तुम्हाला देवाच्या 














टाळण्यासाठी, प्रत्येक पुरुषाला त्याची स्वत:ची पत्नी 
असावी. व प्रत्येक स्त्रीला तिचा स्वत:चा पती असावा. 
अपतीने त्याच्या पत्नीला पत्नी म्हणून तिचा हक्क 
द्याबा आणि त्याप्रमाणे पत्नीने तिच्या पतीला पतीचा 
हक्क द्यावा. *पत्नीला तिच्या स्वत:च्या शरीरावर 
अधिकार नाही तर तो तिच्या पतीला आहे. 
शविषयसुखासाठी एकमेकाला वचित करू नका. 

















सेवेला समर्पित केलेले होते. प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या 
नावामध्ये तुम्ही नीतिमान ठरला होता व देवाच्या 
आत्म्यामध्ये नीतिमान ठरला होता. 








तुम्हाला प्रार्थनेला वेळ देता यावा म्हणून एकमेकांच्या 
संमतीने ठराविक वेळेकरीता द्र राहा. आणि मग 
पुन्हा एक व्हा यासाठी की, सैतानाने तुमच्यात 





215 


आत्मसंयमन नसल्याने मोहात पाडू नये. "परंतु मी हे 


1 करिंथकरांस 7:6-33 


सर्व काही आहे. >९प्रत्येकाने ज्या स्थितीत त्याला 





तुम्हांला सवलत म्हणून सांगतो. आज्ञा म्हणून नव्हे. 
म्म्ला ईज. कट क टे कज. 
मला असे वाटते की, सर्व लोक माझ्यासारखे असावेत 





'पाचारण झाले त्या स्थितीत राहावे. तुला गुलाम 
म्हणून पाचारण झाले होते काय? त्यामुळे तुला त्रास 











कळ प कळ > ०: कीक. प 
पण प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे स्वत:चे असे देवापासून 
दान आहे. एकाला एका प्रकारे राहण्याचे आणि 
दुसऱ्याला दुसऱ्या प्रकारे राहण्याचे. 


होऊ नये, परंतु तुला स्वतंत्र होणे शक्‍य असेल तर 
पुढे हो ब संधीचा उपयोग करून घे. कारण जो 
कोणी प्रभूमध्ये गुलाम असा पाचारण केलेला होता 











9॥0आता जे विवाहित आहेत त्यांना मी आज्ञा 


तो देवाचा मुक्त केलेला मनुष्य आहे. त्याचप्रमाणे 





देतो. मी ती आज्ञा देत नसन प्रभु देत आहे. पत्नीने 
तिच्या पतीपासून वेगळे होण्याचे पाह नये. "पण जर 
ती वेगळे राहते तर तिने लग्न न करताच राहावे 








ज्या मुक्त मनुष्याला देवाचे पाचारण झाले आहे तो 
शर देवाचा आ. 23तुम्हांला रि किंमत देऊन 

देवाचा गुलाम आहे. “तुम्हांला किंमत देऊन विकत 
घेतले होते. मनुष्यांचे गुलाम होऊ नका. “बंधूनो, 








किंबा पतीबरोबर समेट करावा. आणि पतीने आपल्या 
पत्नीला सोडचिठ्ठी देऊ नये. 

12आता इतरासाठी सांगतो, आणि हे मी सांगत 
आहे, प्रभु नाही: जर एखाद्या र्त्रिस्ती बांधवाची पत्नी 
विश्वास ठेवणारी नसेल, आणि त्याच्याबरोबर राहण्यास 





तुम्हांतील प्रत्येकाने ज्या स्थितीत त्याला पाचारण 
झाले होते, त्याच स्थितीत त्याने देवासमोर राहावे. 





विवाह करून घेण्याविषयीचे प्रश्‍न 


25आता कुमारिकेविषयी, मला प्रभपासन आज्ञा 








ती राजी असेल तर त्याने तिला सोडचिठ्ठी देऊ नये. 


नाही, पण मी माझे मत देतो. जो मी विश्वसनीय आहे 





13आणि एखाद्या स्त्रीचा नबरा जर निश्वास ठेवणारा 
नसेल आणि तो तिच्याबरोबर राहण्यास राजी असेल 


कारण प्रभूने आम्हावर दया दाखविली. *मी हे असे 
समजतो: सध्याच्या दुर्दशेत हे चांगले आहे, (होय) हे 








तर तिने त्याला सोडचिठ्ठी देऊ नये, '*कारण विश्वास 


ळी की कळ रक क्री करी ळी 
चांगले आहे की एखाद्यान माझ्यासारखे एकट राहाव. 








न ठेवणाऱ्या पतीचे त्याच्या ख्रिस्ती पत्नीबरोबरच्या 
निकट सहवासाद्वारे पवित्रीकरण झाले आहे आणि 


2म्तुम्ही पत्नीशी बांधलेले आहात काय? तर मोकळे 
होण्यास पाह नका. स्त्रीपासन मोकळे आहात काय? 











विश्‍वास न ठेवणाऱ्या पत्नीचे त्या ख्रिस्ती 


लग्न करण्याचे पाह नका. *पण जरी तुम्ही लग्न 








'पतीबरोबरच्या निकट सहवासाद्वारे त्यांचे नाते देवाच्या 


केले तरी तुम्ही पाप केलेले नाही. आणि जर 








दृष्टीनेही कायदेशीर आहे. नाहीतर तुमची मुले अशुद्ध 
झाली असती, परंतु आता ती पवित्र आहेत. 


कुमारिका लग्न करते तर तिने पाप केले नाही. 
'पण अशा लोकांना शारीरिक पीडा होतील आणि या 





15तरीही विश्वास न ठेवणारा वेगळा होत असेल 
तर त्याने वेगळे व्हावे. याबाबतीत ख्रिस्ती बंधु किंवा 





'पीडा टाळण्यासाठी मी तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न 
करीत आहे 





बहीण यांना मोकळीक आहे. देवाने आपल्याला 


2*हेच मी म्हणत आहे, बंधनो, वेळ थोडा आहे 








शांतीने राहण्यासाठी बोलावले आहे. !*कारण पत्नी, 
तू तुझ्या विश्‍वास न ठेवणाऱ्या पतीला तारू शकशील 
हे तुला कसे माहीत? किंबा पती, तू आपल्या विश्‍वास 
न ठेवणाऱ्या पत्नीला तारशील हे तुला कसे माहीत? 








देवाने पाचारण केल्याप्रमाणे राहा. 


1म्फक्त मील बकरी कळी जसे री. त. १.6 ळच 
फक्त , देवाने प्रत्येकाला जसे नेमले आहे आणि 





येथून पुढे ज्यांना पत्न्या आहेत त्यांनी त्या नसल्यासारखे 
राहावे. *जे शोक करीत आहेत त्यांनी शोक करीत 
नसल्यासारखे, जे आनंदी आहेत त्यांनी आनंदी 
वर जे व्य र त्यांनी 
नसल्यासारखे, जे वस्तु विकत घेत आहेत, त्यांनी 
जणू काही त्यांच्याकडे स्वत:चे काहीच नाही आणि 
जे लोक जग त्यांना ज्या गोष्टी देऊ करते व त्या 
गोष्टींचा जे उपयोग करून घेतात, त्यांनी जणू काय 




















देवाने जसे प्रत्येकाला पाचारण केले आहे त्याप्रमाणे 
त्याने राहावे. आणि अशी मी सर्व मंडव्व्यांना आज्ञा 
करतो. !*एखाद्याला जेव्हा देवाने पाचारण केले होते 
तेव्हा त्याची अगोदरच सुंता झाली होती काय? त्याने 
आपली सुंता लपवू नये. कोणाला सुंता न झालेल्या 
स्थितीत पाचारण झाले काय, तर त्याने सुंता करू 
नये. '*सुंता म्हणजे काही नाही व सुंता न होणे 
म्हणजेही काही नाही. तर देवाची आज्ञा पाळणे यात 


























त्या गोष्टींचा पूर्ण उपयोग करून घेतला नाही, असे 
राहावे. कारण या जगाची सध्याची स्थिती लयास 
जात आहे. 

3>माझी अशी इच्छा आहे की, तुम्ही काळजीपासून 
मुक्त असावे. अविवाहित पुरुष प्रभूच्या कामाविषयी 
आणि त्याला कसे संतोषविता येईल याबाबत काळजीत 
असतो. परंतु विवाहित पुरुष जगिक गोष्टीविषयी 
आणि आपल्या पत्नीला कसे आनंदीत ठेवता येईल 











1 करिंथकरांस 7:34-9:7 


या काळजीत असतो. त्यामुळे तो द्विधा अवस्थेत 


216 


तरी असे अनेक तथाकथित देब आहेत जे स्वर्गात 





असतो. आणि एखादी अविवाहित स्त्री किंबा 
कुमारिका, प्रभूच्या कामाबद्दल उत्सुक असते. 
यासाठी की, तिने शरीराने आणि आत्म्याने पकित्र 
असावे. परंतु विवाहित स्त्री जगिक गोष्टी आणि 








किंवा पृथ्वीवर आहेत (आणि पुष्कळ देव व पुष्कळ 
प्रभु आहेत) परंतु आमच्यासाठी फक्त एकच देव 
जो पिता तो आहे. आणि ज्याच्यासाठी आपण जगतो 
आणि ज्याच्यापासून सर्व गोष्टी येतात आणि फक्त 





तिच्या पतीला कसे आनंदी ठेवता येईल याचीच चिंता 
ते. ४मी हे तुमच्याच फायद्यासाठी सांगत आहे. 








करते. 
तुमच्यावर बंधने लादण्यासाठी सांगत नाही. 
आचरणातील, सुव्यवस्थेतील फायद्यासाठी व प्रभूच्या 
सेवेसाठी विनाअडथळा तुम्हाला समर्पण करणे शक्‍य 
व्हावे म्हणून सांगतो. 














एकच प्रभु येशू ख्रिस्त आहे. ज्याच्याद्वारे सर्व गोष्टी 
अस्तित्वात येतात व ज्याच्याद्वारे आपण जगतो. 
र्पण प्रत्येकाला हे ज्ञान नसते. काहींना, ज्यांना 
आतापर्यंत मूर्तीची उपासना करण्याची सबय होती ते 
असे मांस खातात ब असा विचार करतात ते मूर्तीला 
वाहिलेले होते. आणि त्यांची सद्सद्विवेकबुद्धि दुर्बल 














3६जर ऱे > 
जर एखाद्याला असे वाटते की, तो त्याच्या 
कुमारिकेविषयी योग्य ते करीत नाही आणि जर 
त्याच्या भावना तीव्र आहेत, तर त्या दोघांनी पुढे 








असल्याने त्यांच्या कृत्यांना डागाळलेली आहे. *्परंतु 
अन्न आपणाला देवाजबळ आणणार नाही. जर आम्ही 
खाल्ले नाही तर वाईट होणार नाही किंवा खाल्ले 

















होऊन लग्न करून घेणे आवश्यक आहे. त्याला जे 


तर अधिक चांगले होणार नाही. 





वाटते ते त्याने करावे. “तो पाप करीत नाही. त्याने 
लग्न करून घ्यावे. परंतु जो स्वत: मनाचा खंबीर 
आहे व जो कोणत्याही दडपणाखाली नाही पण ज्याचा 





तुमचा हा अधिकार जे दुर्बल आहेत त्यांच्यासाठी 
अपराध तर नाही याकडे लक्ष द्या. "कारण तू जो 
या गोष्टीचे ज्ञान असलेला त्या तुला दुर्बल बुळिच्या 








स्वत:च्या इच्छेबर ताबा आहे. ब ज्याने आपल्या 


कोणी मूर्तिच्या मंदिरात जेवताना पाहिले, तर तो 








मनात विचार केला आहे की आपल्या कुमारिकेला 
ती जशी आहे तशीच ठेवावी म्हणजे तिच्याशी विवाह 





दुर्बळ असून त्याची विवेकबुद्धि आत्यंतिक प्रबळ 
झाल्याने मूर्तीला वाहिलेले मांस खाण्यास त्याला 








करू नये, तर तो चांगले करतो. म्हणून जो 
कुमारिकेशी लग्न करतो तो चांगळे करतो पण जो 





उत्तेजन मिळणार नाही काय? !'तो जो दुर्बळ आहे, 
त्या तुझ्या भावासाठी ख्रिस्त मरण पावला त्याचा 








तिच्याशी लग्न करीत नाही तो अधिक चांगले करील. 


तुझ्या ज्ञानामुळे नाश होतो. !“आणि अशा प्रकारे 





३श्यति जिवंत आहे तोपर्यंत स्त्री लग्नाने बांधलेली 


तुझ्या बंधूविरुद्ध पाप करून आणि त्याच्या दुर्बल 





आहे, पण तिचा पति मेला तर तिला पाहिजे त्याच्याशी 


विवेकबुध्दीला जखम करून तुम्ही ख्रिस्ताविरुद्ध पाप 








परंतु केवळ प्रभमध्ये लग्न करण्यास ती मोकळी 


करता. म्हणून अन्न जर माझ्या बंधूना पाप करायला 





आहे. *१परंतु माझ्या मते ती आहे तशीच राहिली तर 





लावते तर मी कधीही मांस खाणार नाही. यासाठी 





ती अधिक सुखी होईल आणि मला असे वाटते की, 
मलाही प्रभूचा आत्मा आहे. 


मूर्तीला अर्पिलेल्या अन्ञाविषयी 


'की माझ्या बंधूने पाप करू नये 
मी मुक्त नाही का? मी प्रेषित नाही का? आमचा 
प्रभु येशू याला मी पाहिले नाही का? तुम्ही 
माझे प्रभूमधील काम नाही का? 'जरी मी 











आता, मूर्तिना अर्पण केलेल्या गोष्टीविषयी: 
आम्हाला माहीत आहे की, “आम्हा सर्वांना ज्ञान 
आहे.” ज्ञान लोकांना गर्वाने फुगविते. परंतु प्रीति 
लोकांना बलवान होत जाण्यास मदत करते. “जर 
एखाद्याला वाटत असेल की, त्याला काही माहीत 











इतरांच्यासाठी प्रेषित नसलो तरीही तुमच्यासाठी मी 
एक आहे. कारण तुम्ही प्रभूमध्ये असलेल्या माझ्या 
प्रेषितिपणाचा शिक्कु । आहात. 

जे माझी परीक्षा घेऊ पाहतात, त्यांच्याविरुद्ध 
माझा बचाव असा आहे. *मला खाण्याचा आणि 








आहे, तर जसे त्याला कळायला पाहिजे तसे त्याला 
माहीत नसते. 3पण जर कोणी देवावर प्रीति करतो 





पिण्याचा हक्क नाही काय? इतर प्रेषित, प्रभूचे भाऊ 
आणि पेत्र यांच्यासारखे एखाद्या विश्‍बासणाऱ्या 





तर देवाला तो माहीत असतो. “म्हणून मूर्तिला 
वाहिलेल्या अन्नञाविषयी आपल्याला माहीत आहे की 

'जगामध्ये खरी मूर्तिच नाही.” आणि त्या एकाशिवाय 
दुसरा देब नाही. “आणि जरी लोक त्यांना देव म्हणतात 








व्यक्तीला पत्नी करून घेण्याचा मला हक्क नाही 
काय? “का फक्त बर्णबा ब मलाच आमच्या 
उपजीविकेकरिता काम न करण्याचा हक्क आहे? 
प्स्वत:च्या खर्चाने सैनिक म्हणून सेवा करणारा असा 











217 


'कोण आहे? द्राक्षमळा लावून द्राक्षे खात नाही असा 


1 करिंथकरांस १:8-10:6 





19कारण, जरी मी सर्व लोकांपासून मुक्त असलो 





'कोण आहे? किंवा मेंढ्यांचे कळप पाळन कळपाचे 
काही दध पित नाही असा कोण आहे? 
&फक्त मानवी देनंदिन व्यवबहारानुसार मी हे सांगत 





तरी मी स्वत:ला सर्व लोकांचा गुलाम करून घेतले 
आहे. 2प्यासाठी की, मी अधिक मिळवावे. 2*"यहदी 
लोकांना जिंकण्यासाठी यहदी लोकांसाठी मी यहदी 








नाही. तर नियमशास्त्रसुद्धा हेच सांगत नाही का? 
मोशेच्या नियमशास्त्रात असे लिहिले आहे, “मळणी 
करीत असताना बैलाला मुसके घालू नकोस 








झालो. जे नियमशास्त्राधीन आहेत त्यांच्यासाठी 
2्मी नियमशास्त्राधीन असणाऱ्या लोकांसारखा 
झालो. (जरी मी नियमशास्त्राधीन नाही तरी तसा 








देव बेलांची काळजी करीत नाही, !१तो खात्रीने 





झालो). यासाठी की जे नियमशास्त्रविरहीत आहेत 





आमच्याविषयीच सांगत नाही काय? होय, ते 


त्यांना मी नियमशास्त्रविरहीत असा झालो. (जरी मी 





आमच्यासाठीच लिहिले होते, कारण जो नांगरतो 


देवाच्या नियमशास्त्राशिवाय नाही) तरी मी ख्रिस्ताच्या 





त्याने अपेक्षेने नांगरावे. आणि जो मळणी करतो 
वर क > 
त्याने पिकात वाटा असावा या हेतूने मळणी करावी. 


नियमाधीन आहे. यासाठी की, जे नियमशास्त्रविरहीत 
"9 रि जिंकता क्र 22-23जे र: आ 
आहेत त्यांना जिंकता यावे. 2>23जे दुर्बळ आहेत 








1जर आम्ही तुमच्या फायद्यासाठी आध्यात्मिक बी 
> आर गरजांची 

पेरले, तर तुमच्यापासून ऐहिक गरजांची कापणी 
केली तर ती मोठी गोष्ट आहे काय? !*जर इतरही 
तुमच्यापासून ऐहिक गोष्टींची कापणी करण्याच्या या 
अधिकारात सहभागी होत असतील तर तसे करण्याचे 








त्यांच्यासाठी मी दुर्बल झालो यासाठी की दुर्बलांना 

मला जिंकता यावे. मी सर्वांसाठी सर्ब काही झालो 
कह. आशीर्वादाचा वाटेकरी 

आहे यासाठी को त्या आशीर्वादाचा वाटेकरी मला 

होता यावे. तुम्हांला माहीत नाही का मैदानातील 

शर्यतीत धावणारे सर्व धावतात, परंतु एकालाच बक्षिस 

















आम्हालाही यापेक्षा अधिक मोठे कारण नाही काय? 
परंतु आम्ही हा अधिकार बजावला नाही. त्याऐवजी 





मिळते? अशा प्रकारे धावा की तुम्ही ते जिंकाल. 
25प्रत्येक जण जो शर्यतीत धावतो तो सर्व बाबतीत 





ख्रिस्ताच्या सुवार्तेच्या मार्गात अडथळा येऊ नये म्हणून 


कडक रीतीने प्रशिक्षण घेतो (आत्मसंयमन करतो.) 





आम्ही सर्व गोष्टी सहन करतो. "तुम्हाला माहीत 








ते नाशवंत गौरवाचा मुगुट मिळविण्यासाठी असे 





नाही काय मंदिरात जे काम करतात ते त्यांचे अन्न 

मंदिरातून घेतात, आणि जे नियमितपणे वेदीची सेवा 
च वेदीवर जे ८ जाते जल 

करतात, ते वेदीबर जे अर्पण केले जाते त्यात सहभागी 





करतात, परंतु आम्ही अविनाशी मुगुट 
मिळविण्यासाठी करतो. *“यास्तब मी अनिश्‍चितपणे 
नाही तर ज्याला ध्येय आहे अशासारखा धावतो. 








होतात. '*त्याचप्रकारे, प्रभूने आज्ञा केली आहे कौ, 


तसेच जो कोणी नुसताच वाऱ्यावर प्रहार करीत 








जे सुवार्ता गाजवितात त्यांनी त्या सुवार्ता 
गाजवबिण्याकडन जविण्याकडून आपला चरिताथ चालवावा. 

15परंतु मी या कोणत्याही अधिकाराचा वापर 
ळ् की. > 

केला नाही. आणि माझ्या बाबतीत असे घडावे म्हणूनही 
मी हे लिहिले नाही. कारण माझे अभिमान बाळगण्याचे 
कारण कोणी हिरावन घेण्यापेक्षा मी मरण पत्करीन, 











नाही, तसे मी मुष्टीयुद्ध करतो, “त्याऐबजी मी आपल्या 
शरीराला कठोरपणे वागवितो आणि त्याला ताब्यात 
आणतो म्हणजे दुसऱ्यांना उपदेश केल्यानंतर 
देवाकडून मी नाकारला जाऊ नये. 


यहूदी लोकांसारखे होऊ नका 














16कारण जर मी सुवार्ता गाजवितो, तर मला अभिमान 





बाळगण्याचे काही कारण नाही, कारण मला ते 
करणे आवश्यक आहे. आणि जर मी सुवार्ता गाजविली 
नाही तर माझ्यासाठी ते किती बाईट असेल! "कारण 
जर मी हे स्वेच्छेने करतो तर मी बक्षिसास पात्र 

ळर जर व ९ सोपविले च 
आहे, पण जर एखादे कार्य माझ्यावर सोपविले आहे 














| (0) बंधूनो, तुम्हांला हे माहीत असावे असे मला 

वाटते को, आपले सर्व पूर्वज मेघाखाली होते. 
यच म ८ > वि *मोशेचे > 
ते सर्व तांबड्या समुद्रातून सुखरूप पार गेले. *मोशेचे 
अनुयायी म्हणून त्या सर्वांचा मेघात ब समुद्रात 
बाप्तिस्मा झाला. ?*त्यांनी एकच आध्यात्मिक अन्न 
खाल्ले. व ते एकच आध्यात्मिक पेय प्याले. कारण 














जे माझ्या आवडीने नव्हे !*तर माझे बक्षीस कोणते? 
की प सांगावी 
तेहे कौ मी फुकट सुवार्ता सांगावी 


ते त्यांच्यामागन चालणाऱ्या खडकातून पीत होते. 
आणि तो खडक ख्िस्त होता. परंतु देव त्यांच्यातील 





यासाठी की, सुवार्ता सांगत असताना मी वेतन 
मिळण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण उपयोग करू नये. 





मळणी करीत ... नकोस अनुवाद 25:4 


पुष्कळ लोकांविषयी आनंदी नव्हता, आणि त्यांना 
अरण्यात ठार मारण्यात आले. 

6आणि या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण म्हणून 
घडल्या, कारण ज्याप्रमाणे त्यांनी बाईट गोष्टींची 











1 करिंथकरांस 10:7-11:2 


अपेक्षा केली, त्याप्रमाणे आपण वबाईटाची इच्छा 
धरणारे लोक होऊ नये. “त्यांच्यापैकी काही जण 





218 





व्हावे असे मला वाटत नाही! “तुम्ही देवाचा आणि 
भुताचासुद्धा असे दोन्ही प्याले पिऊ शकत नाही 





होते तसे मूर्तिपूजक होऊ नका. पवित्र शास्त्रात 
लिहिल्याप्रमाणे, “लोक खाण्यापिण्यास खाली बसले 


तुम्ही प्रभच्या मेजाचे आणि भ॒ताच्या मेजाचे भागीदार 
होऊ शकत नाही. 2*आपण प्रभला ईर्षेस पेटाविण्याचा 





आणि ते नाचणे, मौजमजा करण्यासाठी उठले.” 
थ्ज्याप्रमाणे त्यांच्यातील काही जणांनी केले तसे 
जारकर्म आपण करू नये. त्याचा परिणाम असा 
झाला की, एका दिवसात तेबीस हजार लोक मरण 
'पावले. *आणि त्यांच्यातील काही जणांनी पाहिली 
तशी आपण स्त्रिस्ताची परीक्षा पाह नये. याचा परिणाम 
असा झाला की, सापांकडून ते मारले गेले. "कुरकूर 
'करू नका, ज्याप्रमाणे त्यांच्यातील च्यातील काहीजणांनी केली, 
याचा परिणाम असा झाल कौ, मृत्युदूताकडून ते 
मारले गेले. 
11या गोष्टी त्यांच्याबाबतीत उदाहरणार्थ होत्या 





























प्रयत्न करीत आहोत का? कारण तो जितका 
सामर्थ्यशाली आहे तितके आम्ही नाही. 





तुमचे स्वातंत्र्य देवाच्या गौरवासाठी उपयोगात आणा 

2*“काहीही करण्यास आम्ही मुक्त आहोत.” पण 
सर्वच हितकारक नाही. “आम्ही काहीही करण्यास 
मुक्त आहोत.” परंतु सर्व गोष्टी लोकांना सामर्थ्ययुक्त 
होण्यास मदत करीत नाहीत. कोणीही स्वत:चेच 
हित पाह नये तर दुसऱ्यांचेही पाहावे. “मांसाच्या 
बाजारात जे मांस विकले जाते ते कोणतेही मांस खा 
विवेकबुध्दीला त्या मांसाविषयीचे कोणतेही प्रश्‍न न 











म्हणून घडल्या. व त्या गोष्टी लिहिल्या गेल्या यासाठी 
की आम्ही ज्यांच्यावर युगाचा शेवट आला आहे 








विचारता खा. “कारण ज्याप्रमाणे पवित्र शास्त्र म्हणते, 
“पृथ्वी व तिच्यावरील सर्व काही प्रभूचे आहे 











अशा आपणासाठी त्या इशारा अशा व्हाव्यात “म्हणून 
मी खंबीरपणे उभा आहे असा जो विचार करतो 


र्विश्वास न ठेवणाऱ्यांपैकी जर कोणी तुम्हांला 
जेबावयास बोलाविले आणि तुम्हांस जावेसे वाटले 





त्याने आपण पडू नये म्हणून जपावे. "जे मनुष्याला 


तर सद्सद्विवेकबुद्धिने कोणतेही प्रश्‍न न विचारता 








सामान्य नाही अशा कोणत्याही मोहाने तुम्हाला 


तुमच्यापुढे वाढलेले सर्व खा. “परंतु जर कोणी तुम्हांस 





पकडले नाही. परंतु देव विश्वसनीय आहे. तुम्हांला 
सहन करता येते त्यापलीकडे तो तुमची परीक्षा घेणार 





सांगितले की, 'हे मांस यज्ञात देवाला अर्पिलेले होते,' 
तर विवेकब्‌ड्धिसाठी किंबा ज्या मनुष्याने सांगितले 











नाही. परंतु त्या मोहाबरोबर, त्यातून बाहेर पडण्याचा 


त्याच्यासाठी खाऊ नका. “आणि जेव्हा मी 'विवेक' 











मार्गही म्हणजे रि ळी 
्गही तयार करील. म्हणजे तुम्हांला सहन करणे 
शक्य होईल. 

५तेव्हा, माझ्या प्रियांनो, मूर्तिपूजा टाळा. '*मी 
तुमच्याशी बुद्धिमान लोक समजून बोलत आहे. मी 
काय बोलत आहे याचा तुम्हीच न्याय करा. 
16५आशीर्वादाचा " जो आशीर्वादित करण्यास 

आशीर्वादाचा प्याला” जो आशीर्वादित करण्यास 





म्हणतो तो स्वत:चा असे मी म्हणत नाही तर इतरांचा. 
आणि हेच फक्त एक कारण आहे. कारण माझ्या 
स्वातंत्र्याचा इतरांच्या सद्सद्विवेकबुद्धिने न्याय का 
करावा? 3३१जर मी आभारपूर्वक अन्न खातो तर 
माझ्यावर टीका होऊ नये. कारण या गोष्टींबद्दल 
देवाला मी धन्यवाद देतो. 3'म्हणून खाताना, पिताना 











सांगतो, तो ख्रिस्ताच्या रक्तात सहभागी आहे, नाही 
का? वस्तुस्थिती अशी आहे की फक्त भाकरीचा 


किंवा काहीही करताना सर्व काही देवाच्या 
गौरवासाठी करा. 3*यहदी लोक, ग्रीक लोक किंवा 





एकच तुकडा आहे म्हणजे आपण सर्व एकाच 
शरीरापासून आहोत, आपण पुष्कळजण एक भाकर, 
एक शरीर आहोत. कारण आपला सर्वांचा त्या 
भाकरीत भाग आहे. !*इस्राएल राष्टाकडे पाहा. जे 








देवाच्या मंडळीला अडखळण होऊ नका. जसा मी 
प्रत्येक बाबतीत सर्वांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो 
आणि माझ्यासाठी काय हितकारक आहे हे न पाहता 
इतर प्रत्येकासाठी काय हितकारक आहे ते पाहतो 




















अर्पण केलेले खातात ते वेदीचे भागीदार आहेत. 
नाही का? !*तर मी काय म्हणतो ? माझ्या म्हणण्याचा 
अर्थ असा आहे का की मृर्तिला वाहिलेले अन्न 
काहीतरी आहे किंवा ती मृर्ति काहीतरी आहे? २"नाही 

परंतु उलट माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की, 
जे अर्पण ते लोक करतात ते अर्पण भुतांना करतात, 
देवाला करीत नाहीत आणि तुम्ही भूताचे भागीदार 














यासाठी को त्यांचे तारण व्हावे. 
] मी जसे ख्रिस्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे 
अनुकरण करणारे व्हा. 





अधिकाराखाली असणे 
र्मी तुमची प्रशंसा करतो कारण तुम्ही माझी 
नेहमी आठवण करता आणि मी जी शिकवण तुम्हाला 





219 


1 करिंथकरांस 11:3-34 





दिली, ती तुम्ही काटेकोरपणे पाळता. "परंतु तुम्हाला 
भव्य व्र व्य क 

हे माहीत व्हावे असे मला वाटते की, ख्रिस्त हा 
प्रत्येक पुरुषाचे मस्तक आहे. आणि प्रत्येक पुरुष हा 
स्त्रीचे मस्तक आहे, आणि देव ख्रिस्ताचे मस्तक 





तुम्हांमध्ये पक्ष असावेत) यासाठी की, जे तुमच्यामध्ये 
पसंतीस उतरलेले आहेत ते प्रगट व्हावेत. **म्हणून 
जेव्हा तुम्ही एकत्र येता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने 
प्रभुभोजन घेत नाही. कारण तुम्ही भोजन करता 











आहे. “प्रत्येक मनुष्य जो प्रार्थना करताना किंवा 


तेव्हा तुम्हांतील प्रत्येक जण अगोदरच आपले स्वत:चे 





देवाकडून आलेला संदेश देताना आपले मस्तक 
आच्छादितो तो मस्तकाला लज्जा आणतो. परंतु 





भोजन करतो. एक भुकेला राहतो तर दुसरा 
> चै 2*खाण्यापिण्यासाठी कळ >> 
प्यायलेला असतो. “2खाण्यापिण्यासाठी तुम्हांला घरे 








प्रत्येक स्त्री जी आपले मस्तक न झाकता लोकांमध्ये 
देवाचा संदेश सांगते ती मस्त्काचा अपमान करते. 
कारण ती स्त्री मुंडलेल्या स्त्री सारखीच आहे. “जर 














नाहीत का? का तुम्ही देवाच्या मंडळीला तुच्छ मानता 
आणि जे गरीब आहेत त्यांना ख्रिजविता? मी तुम्हांला 
काय म्हणू? मी तुमची प्रशंसा करू काय? याबाबतीत 











स्त्री आपले मस्तक आच्छादित नाही तर तिने आपले 
केस कापून घ्यावेत. परंतु केस कापणे किंबा मुंडण 
करणे स्त्रीस लज्जास्पद आहे. तिने आपले मस्तक 


मी तुमची प्रशंसा करीत नाही. कारण प्रभूपासून जे 
मला मिळाले तेच मी तुम्हांला दिले. प्रभु येशूला ज्या 
रात्री मारण्यासाठी धरून देण्यात आले. त्याने भाकर 











झाकावे. (ज्याअर्थी मनुष्य देवाची प्रतिमा आणि वैभव 
प्रतिबिंबित करतो त्याअर्थी त्याने मस्तक झाकणे 
योग्य नाही. परंतु स्त्री पुरुषाचे वैभव आहे. पुरुष 
स्त्रीपासून नाही परंतु स्त्री पुरुषापासून आली आहे. 
*आणि मनुष्य स्त्रीकरिता निर्माण केला गेला नाही, 
तर स्त्री पुरुषासाठी निर्माण केली गेली. '"यासाठी 

















घेतली. <*आणि उपकार मानल्यावर ती मोडली आणि 
म्हणाला, “हे माझे शरीर आहे, जे मी तुमच्यासाठी 
देत आहे. माझी आठवण करण्यासाठी हे करा.” 
25त्याचप्रमाणे क त्यांनी भोजन च. म 

त्याचप्रमाणे त्यांनी भोजन केल्यावर त्याने 
द्राक्षारसाचा प्याला घेतला आणि म्हणाला, “हा 
द्राक्षारसाचा प्याला माझ्या रक्ताने स्थापित केलेला 


























देवाने स्त्रीला अधिकार दिलेला आहे त्याचे चिन्ह 





नवा करार आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही द्राक्षारस प्याल 








म्हणून तिने आपले मस्तक आच्छादावे व 
देवदतांकरितासद््धा -4 तिने ल्य क्क 
रतांकरितासुद्धा तिने हे करावे. 


तेव्हा माझी आठवण करण्यासाठी हे करा.” *कारण 
जितके वेळा तुम्ही ही भाकर खाता व हा द्राक्षारसाचा 





तरीही प्रभूमध्ये स्त्री पुरुषापासून स्वतंत्र नाही व 





प्याला पिता, तितके वेळा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो 





पुरूष स्त्रीपासून स्वतंत्र नाही. “कारण स्त्री जशी 


येईपर्यंत घोषणा करीता. “म्हणून जो कोणी अयोग्य 





पुरूषापासून आहे, तसा पुरुषही स्त्रीपासून जन्माला 





रीतीने प्रभूची भाकर खातो किंवा द्राक्षारसाचा प्याला 











येतो. परंतु सर्व गोष्टी देवापासून आहेत. '" हे तुम्हीच 





पितो. तो प्रभूच्या शरीराविषयी आणि रक्ताविषयी 





ठरवा की, मस्तक न आच्छादिता सभेत देवाची 
प्रार्थना करणे स्त्रीसाठी योग्य आहे का? '*पुरुषांनी 
लांब केस वाढविणे हे त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे. 
असे निसर्गसुद्धा तुम्हाला शिकवीत नाही काय? "परंतु 











दोषी ठरेल. “पंरतु मनुष्याने स्वत:ची परीक्षा करावी. 
आणि नंतर भाकर खावी किंवा द्राक्षारसाचा प्याला 
प्याबा. कारण जर तो प्रभूच्या शरीराचा अर्थ न 
जाणता ती भाकर खातो व द्राक्षारसाचा प्याला पितो 

















स्त्रीने लांब केस राखणे हा तिचा मान आहे कारण 
तिला तिचे केस निसर्गत: आच्छादनासाठी दिले आहेत. 
16जर कोणाला बाद घालायचा असेल तर मला 











तर तो खाण्याने आणि पिण्याने स्वत:वर न्याय ओढवून 
घेतो 3्याच ये त॒म्हांतील की जण 

. ऐ१्याच कारणामुळे तु अनेक जण 
आजारी आहेत. आणि पुष्कळजण झोपलेले आहेत. 











दाखवून द्या की, आमची अशी रूढी नाही व देवाच्या 
मंडव्व्यांचीही नाही. 


प्रभुभोजन 
1स्वण आता ही पुढची आज्ञा देत असताना मी 
तुमची प्रशंसा मंडळी म्हणून करीत नाही, कारण 
तुमच्या एकत्र येण्याने तुमचे चांगले न होता तुमची 
हानि होते. !४प्रथम, मी ऐकतो की, जेव्हा मंडळीमध्ये 
तुम्ही एकत्र जमता, तेथे तुमच्यामध्ये गट असतात, 








अपरंतु जर आम्ही आमची परीक्षा करू तर 
आमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. प्रभूकडून 
आमचा न्याय केला जातो तेव्हा आम्हांला शिस्त 
लावण्यात येते, यासाठी की, जगातील इतर 
लोकांबरोबर आम्हांलाही शिक्षा होऊ नये. 

म्हणून माझ्या बंधूनो, जेव्हा तुम्ही भोजनास 
एकत्र येता, तेव्हा एकमेकांसाठी थांबा. ३*जर कोणी 
खरोखरच भुकेला असेल तर त्याने घरी खावे यासाठी 
कौ तुम्ही न्यायनिवाड्यासाठी एकत्र जमू नये. मी 

















आणि काही प्रमाणात ते खरे मानतो. !*(तरीही 


येईन तेव्हा इतर गोष्टी सुरळीत करून देईन. 


1 करिंथकरांस 12:1-13:1 
पवित्र आत्म्याची दाने 


220 





म्हणून मी शरीराचा नाही,” तर तो या कारणासाठी 








] आता, बंधूनो, आध्यात्मिक दानांसबंधी तुम्ही 

अज्ञान असावे असे मला वाटत नाही. 
“तुम्हाला माहीत आहे की जेव्हा तुम्ही यहदीतर होता 
तेव्हा मूर्तिपूजेकडे तुमचा कल होता. "म्हणून मी 
तुम्हांला सांगत आहे की, देवाच्या आत्म्याने बोळणारा 
कोणीही मनुष्य असे म्हणत नाही की, “येशू शापित 














असो.” आणि पवित्र आत्म्याशिवाय कोणीही “येशू 


प्रभु आहे,” असे म्हणू शकत नाही. 
4आध्यात्मिक दाने विभागलेली आहेत पण तोच 


आत्मा ही विभागणी करतो. "सेवेचे प्रकार आहेत 





शरीराचा नाही असे होत नाही. होते का? !”संबंध 
शरीरच जर डोळा असते तर आपल्याला ऐकता 
कसे आले असते? !*परंतु प्रत्यक्षात शरीरातील प्रत्येक 
अवयव देवाने त्याच्या इच्छेप्रमाणे ठेवला आहे. 
19आणि सर्व अवयव जर एकच अवयव असते तर 
शरीर कोठे असते? >"पण असे आहे की, अवयव 
अनेक आहेत, शरीर मात्र एकच आहे. 

>प्डोळा हाताला म्हणू शकत नाही कौ, “मला 
तुझी गरज नाही.” किंबा दुसरे उदाहरण द्यायचे तर 
डोके पायांना म्हणू शकत नाही, “मला तुमची गरज 














पंरतु ज्याची आम्ही सेवा करतो तो एकच आहे. 
“कार्य करण्याचे वेगवेगळे विभाग आहेत पण ह्या 
सेवा एकाच देवाकडून येतात. "कारण प्रत्येकाच्या 
'फायद्यासाठी एकेकाला आत्म्याचे प्रकटीकरण दिले 
ध्य भ्ग्का आत्म्याच्या क दैबी वळ 
आहे. “एका व्यक्तीला आत द्वारे दैवी ज्ञानाचे 
वचन सांगण्याचे शहाणपण दिले जाते. आणि दुसऱया 
भ्र दैबी क्त 

व्यक्तीला त्याच आत्म्याच्या द्वारे दैवी ज्ञानाने 
बोलण्याचे, "कोणाला त्याच आत्म्याने विश्वास व 
दुसऱ्याला फक्त त्याच एका आत्म्याद्वारे बरे करण्याचे 


दान दिले आहे. '१दुसऱ्या कोणाला अद्‌भुत कार्ये 























नाही.” याच्या उलट जे अबयब आपण कमी 
महत्त्वाचे समजतो, त्यांची आपण अधिक काळजी 
घेतो 23 जे दाखवण्याजोगे जव रि 

. 23आणि जे न दाखवण्याजोगे अवयव त्यांना 
मोठ्या सभ्यतेने वागवतो. *पण आपल्या दाखविता 
येण्याजोग्या चा »- गरज न्य त्याऐवजी ब 

येण्याजोग्या अवयवांना तशी गरज नसते. त्याऐवजी 
जे अवयव उणे आहेत त्यांना मोठा मान देण्यासाठी 
देवाने असे शरीर जुळविले आहे, यासाठी की 
शरीरात कोणतेही मतभेद नसावेत तर उलट 
अवयवांनी एकमेकांची काळजी घ्यावी. *जर 
शरीराचा एक अवयव दुखत असेल तर सर्व अवयव 














करण्याची शक्ति व दुसऱ्याला भविष्य सांगण्याची 


त्याच्याबरोबर दु:ख सोसतात एका अवयवाचा सन्मान 








शक्ति, तर दुसऱ्याला आत्म्या आत्म्यातील फरक 
ओळखण्याची, दुसऱ्या कोणाला वेगवेगव्व्या भाषा 





झाला तर सर्व अबयव त्याच्याबरोबर आनंदीत होतात. 
2म्म्हणन तुम्ही ख्रिस्ताचे शरीर आहात आणि 








बोलण्याची, दुसऱ्याला भाषांतर करुन अर्थ सांगण्याची 


वैयक्तिकरीत्या अबयब आहात 2४शिवाय देवाने 


वर 





शक्ति दिली आहे. ''परंतु तो एकच आत्मा जो त्याच्या 


मंडळीत प्रथम प्रेषित, दुसरे संदेष्टे, तिसरे शिक्षक, जे 





इच्छेप्रमाणे एकेकाला वाटून देऊन ही सर्व कार्ये 
पूर्णत्वास नेतो. 


खिस्ताचे शरीर 


चमत्कार करतात ते, ज्यांना आरोग्य देण्याचे दान 
ब. १ “क 2श्ञे जे 

आहे ते, जे लोक मदत करतात, जे पुढारीपण 

करतात व ज्या लोकांना भिन्न भिन्न भाषा बोलण्याचे 

दान आहे, असे लोक ठेवले आहेत. म्हणजे सर्वच 

















12कारण ज्याप्रमाणे आपणातील प्रत्येकाला एकच 
शरीर आणि त्याला अनेक अवयव असतात, आणि 


प्रेषित नाहीत, सर्वच संदेष्टे नाहीत, सर्वच शिक्षक 
नाहीत, सर्वांनाच चमत्कार करण्याची शक्ति नाही. 











तरीही सर्व अवयव जरी ते पुष्कळ असल तरी त्यांचे 
मिळून एक शरीर बनते. तसाच ख्िस्तसुद्धा आहे 
13जर आपण यहदी किंवा ग्रीक, गुलाम किंवा स्वतंत्र 








3१सर्वबांनाच आरोग्य देण्याची दाने नाहीत, सर्वच अन्य 
भाषेत बोलत नाहीत, सर्वांनाच भाषांचा अर्थ 
सांगण्याची शक्ति नाही. 'तथापि आत्म्याच्या अधिक 








असून आपणांला एकच आत्मा देह म्हणून दिला 
आहे. कारण एका आत्म्याने आपणाला एक शरीर 
होण्यासाठी बाप्तिस्मा दिलेला आहे. 

1$ओआता एका मानवी शरीरात एकच अवयव असत 
नाही, तर पुष्कळ असतात !*जर पाय म्हणतो, “मी 
हात नाही म्हणून मी शरीराचा नाही,” तर तो या 
कारणासाठी शरीराचा नाही असे होत नाही, होते 





मोठ्या दानांसाठी प्रयत्न करा. आणि आता मी तुम्हांस 
ह्याहूनही उत्तम मार्ग दाखवितो. 


प्रीति 
। मी माणसांच्या जिभांनी बोललो व 
देवदूतांच्यासुद्धा भाषेत बोलणे मला शक्‍य 
असले, माझ्या ठायी प्रीति नसली तर मी वाजणारी 











'का? !6आणि जर कान म्हणेल, “मी डोळा नाही 


थाळी किंबा मोठा आवाज करणारी झांज आहे. 


221 


1 करिंथकरांस 13:2-14:15 





अजर मला देवासाठी संदेश देण्याची शक्ति असली 


तो गूढ गोष्टी बोलतो. *परंतु जो संदेश देतो तो लोकांशी 








आणि मला सर्व रहस्ये माहीत असली, सर्व दैवी ज्ञान 
असले आणि डोंगर ढळविता येतील असा दूढ विश्वास 
असला, परंतु माझ्या ठायी प्रीति नसली, "तर मी 
'काहीच नाही. आणि मी जर माझे सर्व धन गरजवंताच्या 
अन्नदानासाठी दिले आणि मी माझे शरीर 
जाळण्यासाठी दिले पण जर माझ्यात प्रीति नसली, 
“तरी मी काहीच मिळवीत नाही. प्रीति गर्ब करीत 
नाही. 





बोध, उन्नती, उपदेश याविषयी बोलतो. “ज्याला दुसऱ्या 
भाषेत बोलण्याचे दान आहे, तो स्वत:चीच 
आध्यात्मिकदृष्ट्या उन्नती करून घेतो, पण ज्याला 
संदेश देण्याचे (देवासाठी बोलण्याचे) दान आहे तो 
संपूर्ण मंडळीची उन्नती करतो. आता तुम्ही सर्वांनी 
भाषांमध्ये बोलावे अशी माझी इच्छा आहे, परंतु 
त्याहीपेक्षा जर तुम्हांला संदेश देता आले तर मला 
अधिक आवडेल. जो संदेश देतो, (देवासाठी बोलतो) 




















प्रीति सहनशील आहे, प्रीति दयाळू आहे. ती हेवा 
करीत नाही. प्रीति बढाई मारीत नाही. ती गर्वाने 





तो भाषा बोलणाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, पण भाषा 
बोलणारा हा संदेश देणाऱ्यासारखाच (देवासाठी 








फुगत नाही. ती अयोग्य रीतीने वागत नाही. ती स्वार्थी 


बोलणाऱ्यासारखाच) आहे, जर त्याने जी भाषा तो 








नाही, ती चिडत नाही. तिच्याविरुद्ध केलेल्याची नोंद 
ती ठेवीत नाही. “वाईटात ती आनंद मानीत नाही. 
परंतु सत्याविषयी इतरांबरोबर ती आनंद मानते. सर्व 





बोलतो तिचा अर्थ सांगितला तर, त्याद्वारे संपूर्ण मंडळी 
आध्यात्मिकदृष्ट्या बळकट होते. 
€आता, बंधूनो, जर मी तुमच्याकडे अन्य भाषा 








'काही खरे मानण्यास सिध्द असते “ती नेहमी विश्वास 


बोलण्यासाठी आलो तर तुमचा कसा फायदा होईल? 





ठेवते. आशा धरते. नेहमी सहन करते. प्रीति कधी 


तुमचा फायदा होण्यासाठी मी तुमच्याकडे 








संपत नाही. पण भविष्य सांगण्याची दाने ती बाजूला 
केली जातील भाषा बोलण्याचे 
केली . इतर भाषा बोलण्याचे दान असेल तर 








प्रकटीकरण, देवी ज्ञान, देवाकडून संदेश किंवा 
शिकवणूक आणायला नको का? 'हे निर्जीव वस्तू 








2. र ७. डर व्य बाजला 452. आयडी 
ते थांबेल. ज्ञानाचे दान असेल तर ते बाजूला केले 
जाईल. “कारण आमचे ज्ञान अपूर्ण आहे. आम्ही 
देवासाठी बोलतो (भविष्य सांगतो). आम्ही अपर्ण 


उदा. बासरी, बीणा यासारखे आवाज काढण्यासारखे 
डळ रं क की निर्माण क. 

आहे: जर ते वाद्य ते निर्माण करीत असलेल्या 

वेगवेगव्व्या आवाजातील फरक स्पष्ट करीत नाही, 














भविष्य सांगतो. "पण जेव्हा पर्णत्व येते तेव्हा जे 


तर एखाद्याला बासरीवर किंवा बीणेवर कोणते संगीत 





अपर्ण आहे ते नाहीसे केले जाईल. !'जेव्हा मी मल 





वाजवले भर जात वळ वह ये व 8 जर 
वाजवले जात आहे ते कसे कळेल? *आणि जर 





होतो, तेव्हा मूलासारखा बोलत असे, मी मूलासारखा 
विचार करीत असे. मुलासारखा उहापोह करीत असे. 





कर्णा अस्पष्ट आवाज काढील तर लढाईसाठी कोण 
तयार होईल? *त्याचप्रमाणे सहज समजेल अशा 





परंतु जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा मी लहानपणाच्या 
गोष्टी सोडून दिल्या आहेत. '<आता आपण आरशात 





भाषेतून बोलल्याशिवाय तुम्ही काय बोलला हे 
'कोणाला कसे समजेल? कारण तुम्ही हवेत 








अस्पष्ट प्रतिबिंब पाहतो, परंतु जेव्हा पूर्णत्व येते तेव्हा 
आपण समोरासमोर पाह. आता मला अंशत: कळते. 


बोलल्यासारखे होईल. !"नि:संशय, जगात पुष्कळ 
प्रकारच्या भाषा आहेत, ब कोणतीही अर्थविरहीत 








परंतु ती वेळ येईल तेव्हा देब मळा ओळखतो, तसा 
मी पूर्णपणे ओळखीन. '*सारांश, या तीन गोष्टी राहतात 
: विश्वास, आशा आणि प्रीति पण यातील सर्वांत 
महान प्रीति आहे. 


मंडळीला मदत करण्यासाठी आध्यात्मिक दाने 
'बापरा 
| प्रीतीसाठी प्रयत्न करा. आणि आध्यात्मिक 
दानांची विशेषत: तुम्हांला संदेश देता यावा 
याची मनापासून इच्छा बाळगा. ज्याला इतर भाषांमध्ये 
बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता माणसांबरोबर 





नाही. 'म्हणून जर मला भाषेचा अर्थ समजला नाही 
तर जो बोलत आहे त्याच्यासाठी मी विदेशी ठरेन ब 
जो बोलणारा आहे तो माझ्यासाठी विदेशी होईल. 
नेमके च. आ. की तम्हांलाही ज्य जर 
नेमके तेच तुम्हांलाही लागू पडते जर तुम्ही 
आध्यात्मिक दाने मिळावीत म्हणून उत्सुक आहात 
तर मंडळीच्या उन्नतीसाठी, मंडळीला आध्यत्मिक 
मजबती येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करा 
13म्हणन, जो दुसऱ्या भाषेत बोलतो त्याने तो जे 
बोलला आहे त्याचा अर्थ सांगता यावा म्हणून प्रार्थना 
करावी. '*कारण जर मी दुसऱ्या भाषेतून प्रार्थना 
केली चड न. 
केली तर माझा आत्माही प्रार्थना करतो पण माझे 

















बोलत नाही तर देवाबरोबर बोलतो. कारण तो काय 
बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. आत्म्याच्या हारे 





मन रिकामे राहते. !*मग काय केले पाहिजे? मी 
माझ्या आत्म्याने प्रार्थना करीन पण त्याचप्रमाणे मी 





1 करिंथकरांस 14:16-15:2 





222 





माझ्या बुद्धिनेही प्रार्थना करीन. '*कारण जर तू 
तुझ्या आत्म्याने देवाचे धन्यवाद करशील तर जो 





प्रत्येक गोष्ट मंडळीच्या वाढीसाठी केली गेली पाहिजे. 
जर कोणी दुसऱ्या भाषेत बोलणार असेल तर 








जक हर. दीर वये 
फक्त एकणारा सामान्य तथ बसला असल तर तो 


दोघांनी किंबा जास्तीत जास्त तिघांनी बोलावे, एका 





उपकारस्ततीच्या ह. चयन (11 प. कती. > 
तुझ्या तुई प्रार्थनेत “आमेन” कसे 


वेळी एकानेच बोलावे. आणि एका व्यक्तीने त्या 





म्हणेल? कारण तू काय म्हणतोस ते त्याला कळत 


बोलण्याचा अर्थ सांगावा. 2*जर मंडळीत अर्थ सांगणारा 





नाही. '7आता तू धन्यवाद देत असलास हे जरी चांगले 


'कोणी नसेल तर भाषा बोलणाऱ्याने सभेत गप्प बसावे. 








असले तरी दुसरी व्यक्ति आध्यात्मिकदृष्ट्या बलवान 
झालेली नसते. 


देवाशी बोलावे 
ब स्वत:शी ब देवाशी बोलावे. 
2४दोघा किंवा तिघांनी संदेश द्यावा ब इतरांनीही ते 





1€मी देवाचे उपकार मानतो, कारण मी तुम्हा 
सर्वांपेक्षा अधिक भाषा बोलू शकतो ज्याचे दान मला 
आहे, परंतु सभेत इतरांनाही बोध करता यावा 
म्हणून इतर भाषेत दहा हजार शब्द बोलण्यापेक्षा 
माझ्या मनाप्रमाणे पाच शब्द सांगणे मी पसंत करतो. 

2०बंधूनो, तुमच्या विचार करण्यात मुलासारखे 











'काय बोलतात याची परीक्षा करावी. 3"बसलेल्यांपैकी 
एखाद्या व्यक्तीला जर काही प्रकट झाले तर पहिल्या 
संदेश देणाऱ्याने गप्प बसावे. 3'जर तुम्हा सर्वांना 
संदेश देता येत असेल, तर एका वेळी एकानेच बोलावे, 
यासाठी की सर्वजण शिकतील. सर्वांना बोधपर 
ह. मिळेल ः््जे > भविष्यवाद्यांना क्य 
मार्गदर्शन मिळेल. 3*जे आत्मे भविष्यवाद्यांना प्रेरणा 

















असू नका. त्याऐवजी दुष्टतेच्या बाबतीत लहान 
बाळासारखे निरागस परंतु आपल्या विचारात प्रौढ 
व्हा. “नियमशास्त्र म्हणते, 








देतात, ते त्या संदेष्ट्यांच्या स्वाधीन असतात. 33कारण 
देव हा बेशिस्तपणा आणणारा नसून, शोति आणणारा 
देव आहे. जशा सर्व मंडळ्व्या देवाच्या पवित्र लोकांच्या 








“इतर भाषा बोलणाऱ्याचा उपयोग करून, 
मी या लोकांशी बोलेन तरीसुद्धा ते माझे 
ऐकणार नाहीत.”* 





यशया 26./7-72 
य ळर प्रभ 
हे असे प्रभु म्हणतो. 


बनलेल्या असतात, 

अस्त्रियांनी सभेत गप्प बसावे. कारण त्यांच्यासाठी 
सभेत बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, 
'कारण नियमशास्त्रसुद्धा असेच म्हणते, त्यांना जर 
'काही शिकायचे असेल, तर त्यांनी स्वत:च्या पतीला 
घरी विचारावे. कारण स्त्रीने सभेत बोलणे हे तिला 


























म्हणून इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान 
अविश्वासणाऱ्यांसाठी नसून विश्‍बासणाऱ्यांसाठी आहे 
23म्हणून जर संपूर्ण मंडळी एकत्र येते व प्रत्येकजण 
दुसऱ्या भाषेत बोलत असेल (आणि) जर एखादा 
रचा चता 
बाहेरचा किंवा अनिश्वासणारा आत आला, तर तुम्ही 
वेडे आहात असे ते तुम्हाला म्हणणार नाही का? 
परंतु जर प्रत्येक जण संदेश देऊ लागला आणि 





य 


हे 
हे 








लज्जास्पद आहे. *“तुमच्याकडूनच देवाचा संदेश बाहेर 
>> किंबा > 3? कर 
गेला होता काय? किंवा ते फक्त तुमच्यापर्यंतच आले 
आहे? 

अमखादा जर स्वत:ला संदेष्टा समजत असेल किंवा 
जर तो धार्मिक मनुष्य असेल तर त्याने हे ओळखले 
पाहिजे की, जे मी तुम्हाला लिहित आहे ती देवाकडून 
देण्यात आलेली आज्ञा आहे. *म्हणून जर कोणी ती 

















जर अकविश्‍वासणारा किंबा बाहेरचा आत आला, तर 





७ र क्ट 
मानत नसेल, तर त्यालाही मानण्यात येणार नाही. 





र ने ' खे. य. ऐकणाऱ्याला 
सर्वजण जे बोलत असतील त्यामुळे त्या ऱ् 


म्हणून माझ्या बंधूंनो, देवासाठी संदेश देण्यासाठी 








त्याच्या पापाची जाणीव होते, ते सर्व त्याचा न्याय 
करतात; “त्याच्या अंत:करणातील गुपिते माहीत 
होतात. आणि मग तो पालथा पडतो आणि देवाची 
उपासना करतो व म्हणतो “खरोखर देब तुमच्यामध्ये 
आहे!” 


तुमच्या भेटींनी मंडळीला मदत व्हावी 











उत्सुक असा, दुसऱ्या भाषेत बोलणाऱ्याला मना 
करू नका. “"तर सर्व गोष्टी योग्य रीतीने आणि 
व्यवस्थित असाव्यात. 





ख्रिस्ताविषयीची सुवार्ता 
] आता बंधूंनो, मला तुम्हाला आठवण करून 
द्यावीशी वाटते, की ज्या सुवार्तेविषयी मी 











>बंधूनो, मग काय करावे? जेव्हा तुम्ही एकत्र 


तुम्हाला उपदेश केला व जी तुम्हीसुद्धा स्वीकारलीत 





येता, प्रत्येकाकडे गाण्यासाठी स्तोत्र असते कोणाकडे 





व जिच्यात तुम्ही बळकट आहात. “आणि जिच्यामुळे 





शिक्षण असते. कोणाकडे प्रकटीकरण असते. कोणी 
दुसऱ्या भाषेत बोलतो, कोणी त्या भाषेचा अर्थ सांगतो. 








तुमचे तारण झाले आहे. ज्या वचनाने मी तुम्हांस 
सुबार्ता सांगितली ते तुम्ही दूढ धरता तर तुम्ही विश्वास 





223 


1 करिंथकरांस 15:3-35 





धरल्याशिवाय काही उपयोग नाही, नाहीतर तुमची 
स्वीकृती व्यर्थ आहे. 


मनुष्यात आम्ही दयनीय असे आहोत. २१परंतु आता 
प्रत्यक्षात स्त्रिस्ति मरणातून उठविला गेला आहे. जे 








अकारण मलासुद्धा पहिल्यांदा जे मिळाले ते मी 
तुमच्या स्वाधीन केले: ते हे की ख्रिस्त आमच्या 
पापांसाठी मरण पावला, हे जे वचनात लिहिले आहे. 
$ब त्याला पुरण्यात आले. व तिसऱ्या दिवशी त्याला 

















मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ आहे. 
अकारण ज्याअर्थी मनुष्याद्वारे मरण आल त्याप्रमाणे 
मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले. कारण 
जसे आदामाद्वारे सर्व मरण पावतात तसेच सर्वजण 











उठविण्यात आले, व तो पेत्राला दिसला, नंतर बारा 


खिस्ताठ्ठारे जिवंत केले जातील . 23पण प्रत्येक जण 





प्रेषितांना, “नंतर तो एकाच वेळी पाचशे हन अधिक 
बांधवांना दिसला. त्यांच्यापैकी बहसंख्य अजनही 
जिवंत आहेत, तर काही मेले आहेत. “नंतर तो 














त्याच्या क्रमानुसार, ख्रिस्त जो प्रथम फळ आहे, 
आणि मग ख्िस्त येण्याच्या वेळी त्याचे असलेले , 
24मग शेवट येईल. प्रत्येक अधिपती, प्रत्येक सत्ता, व 








याकोबाला दिसिला, मग पुन्हा तो सर्व प्रेषितांना दिसला, 
$आणि शेवटी मी जो अवेळी जन्मलो, त्या मलासुद्धा 
तो दिसला. *कारण प्रेषितांमध्ये मी कनिष्ठ आहे. मी 
प्रेषित म्हणून घेण्याच्यासुद्धा योग्यतेचा नाही. कारण 














प्रत्येक सामर्थ्य जेव्हा ख्रिस्त नाहीसे करील, तेव्हा 
ख्रिस्त देवपित्याला राज्य देईल. /*कारण देवाने 
ख्रिस्ताचे शत्रू ख्रिस्ताच्या पायाखाली ठेबीपर्यंत 
ख्रिस्ताने राज्य केले पाहिजे. शेवटचा शत्रू 











लै मंडळीचा छळ ळी 10घण व्र डळ. गळी 
देवाच्या मंडळीचा मी छळ केला. "पण देवाच्या दयेने 





केला पाहिजे. > 
असल्यासारखा मृत्यूचा नाशा केला . “कारण 


के 





मी जो आहे तो मी (प्रेषित) आहे. आणि त्याची 
माझ्याबरची कृपा व्यर्थ गेली नाही. उलट त्या सर्वापेक्षा 
अधिक काम मी केले आहे, करणारा मी नव्हतो. 








“देवाने रक च 0 पिक 
देवाने सर्व काही त्याच्या अधिकारात ठेवले आहे 
आता जेव्हा पवित्र शास्त्र म्हणते की, “सर्व गोष्टी” 
अंकीत केल्या आहेत तेव्हा सर्व स्पष्ट आहे की, 








तर देवाची दया जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत 
होती. म्हणून, जरी मी तुम्हांला उपदेश केला किंवा 
त्यांनी उपदेश केला, तरी आम्ही सर्व हाच उपदेश 
करू, आणि तुम्ही यावरच विश्वास ठेवला. 














आम्हांला मेलेल्यांतून उठविण्यात येईल 
श्वण जर आम्ही ख्रिस्त मेलेल्यांतून उठविला 
गेला आहे अशी सुवार्ता गाजवितो, तर मृतांचे 





ज्याने सर्व गोष्टी त्याच्या अंकीत केल्या आहेत, तो 
देव सोडन इतर सर्व गोष्टी त्याच्या अधिकार क्षेत्रात 
आहेत. “आणि सर्व गोष्टी जेव्हा स्वाधीन केलेल्या 
आहेत, तेव्हा पुत्रसुद्धा देवाच्या, ज्याने सर्व गोष्टी 
स्वाधीन केल्या आहेत, स्वत: स्वाधीन केला जाईल 
यासाठी की, देव सर्वावर संपूर्णपणे अधिपती असावा 

2*नाहीतर, मेलेल्यांसाठी व त्यांची पुन्हा भेट होईल 
या आशेने ज्यांनी बाप्तिस्मा घेतला आहे ते काय 























पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यातील काहीजण म्हणतात 


करतील? जर मेलेले उठविले जात नाहीत तर 





हे कसे? जर मृतांचे पुनरुत्थान नाही, तर स्त्रिस्त 

मरणातून उठविला गेला नाही, !*आणि जर ख्रिस्त 
मरणातन उठविला गेला नाही तर आमचा संदेश 
व्यर्थ आहे आणि तुमचा विश्‍वासही व्यर्थ आहे. !*आणि 
आम्हीसुद्धा देवाविषयीचे खोटे साक्षीदार ठरू कारण 








त्यांच्यासाठी लोक बाप्तिस्मा का घेतात? 
३0आम्हीसृद्धा प्रत्येक घटकेला धोक्याला का तोंड 
देतो? ?प्बंधजनहो, मी शपथपूर्वक सांगतो की, ख्त्रिस्त 
येशमध्ये माझा तुमच्याविषयी अभिमान आहे, मी 
दररोज मरतो ४/इफिसात मी रानटी प्राण्याबरोबर 








आम्ही देवासमोर शपथपूर्वक साक्ष दिली आहे कौ, 
ख्िस्ताला मेलेल्यांतून त्याने उठविले, पण जसे ते 





लढलो, तर मी काय मिळविले? जर मेलेले उठविले 
जात नाहीत तर “आपण खाऊ पिऊ, कारण आपण 





म्हणतात त्याप्रमाणे जर देवाने ख्रिस्ताला उठविले 


उद्या मरून जाऊ!” ४3फस नका, “वाईट सोबती 





नाही, तर मेलेले मरणातून उठविले जात नाहीत. 


चांगल्या सवयी बिघडवितात.” ३*शुद्धीवर या. जसे 





16आणि जर मृतांना उठविले जात नाही, तर ख्रिस्ताला 


तुम्ही यायला पाहिजे आणि पाप करीत जाऊ नका. 





मरणातून उठविण्यात आले नाही. आणि जर ख्रिस्त 
मरणातून उठविला गेला नाही, तर तुमचा विश्‍वास 
व्यर्थ आहे; तुम्ही अजूनसुद्धा पापातच आहात; !*होय, 
आणि जे ख्रिस्तात मेलेले आहेत, त्यांचा नाश झाला 
आहे. !*जर ख्रिस्तावर असलेली आमची आशा ही, 




















फक्त या पृथ्वीवरील जीवनासाठीच असली, तर सर्व 


'कारण तुम्हांपैकी काहीजण देवाविषयी अज्ञानी आहेत. 
हे मी तुम्हांस लाजविण्यासाठी बोलतो. 





आपले शरीर कोणत्या प्रकारचे असेल? 
परंतु कोणीतरी म्हणेल? “मेलेले कसे उठविले 
जातात? कोणत्या प्रकारच्या शरीराने ते येतात?" 








1 करिंथकरांस 15:36-16:6 


तू किती मूर्ख आहेस? तू जे पेरतोस ते प्रथम 
मेल्याशिवाय जिवंत होत नाही. आणि तू लावतोस 





224 


मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण 
सर्व मरणार नाही. आपण सर्व बदलून जाऊ. क्षणात, 





(पेरतोस) त्यासंबंधी त जे जमिनीत पेरतोस ते बाढलेले 


डोव्व्यांची उघडझाप होते इतक्या लबकर, जेव्हा 





रोपटे नसन जे वाढतच राहणार आहे, ते नव्हे तर 


की वज वाजेल व 'बाजेल 
शेवटचा कणा बाजल, कारण कणा वाजल आणि 





फक्त धान्य (दाणा). तो गव्हाचा किंबा इतर कोठला 
तरी असेल. 3४आणि मग देवाने निवडल्याप्रमाणे तो 


मेलेले अविनाशीपणात उठविले जातील आणि आपण 
जे अजनही जिवंत क जाऊ 33कारण 
जे अजूनही जिवंत आहोत ते बदलून जाऊ. कारण 





देतो की म चे सर 
त्याला आकार देतो. तो प्रत्येक दाण्याला त्याचे स्वत:चे 
.:3 ळत 


शरीर' देतो. जिवंत प्राणीमात्रांचे सर्वाचे देह सारखेच 
नसतात. त्याऐवजी मनुष्याचे शरीर एक प्रकारचे 








या विनाशी शरीराने अविनाशीपण धारण करावे 

(७ शरीराने कट क. पाहिजे. 
आणि या मर्त्य शरीराने अमरत्ब धारण केलेच ग 
$4जेव्हा हे विनाशी शरीर अविनाशीपण धारण करील 











पक की. 2 9222 ळक 
असते. प्राण्यांचे शरीर दुसऱ्या प्रकारचे असते, पक्ष्यांचे 
च द कर २.2 
वेगव्व्या प्रकारचे असते; आणि माशांचे आणखी 
क. ह्यो री 4्तसेच नीड शरीरे वरक 
वेगव्व्या प्रकारचे असते. “"तसेच स्वर्गीय शरीरे आहेत 





क्री वर. अकर 
ब हे मर्त्य शरीर अमरत्व धारण करील, तेव्हा 
पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होईल. 





आणि पृथ्वीवरील शरीरे आहेत, पण स्वर्गीय शरीराचे 
वैभव एक प्रकारचे असते, तर जगिक शरीराला 
स. री वा- (009 तेज ब $5. क झल 
दुसरे असते. “सूर्याचे तेज वेगळ्व्या प्रकारचे तर चंद्राचे 
तेज वेगव्व्या प्रकारचे असते. ताऱ्यांचे तेज वेगव्व्या 
प्रकारचे असते. आणि तेजाबाबत एक तारा दुसऱ्या 
ताऱ्यांहन निराळा असतो. 
म्हणून मृतांच्या पुनरुत्थानाबाबत असे असेल 
शरीर जे जमिनीत पुरले गेले आहे. ते नाश पावणारे 
(ळर जे उठविण्यात क र प च 
आहे, जे शरीर उठविण्यात येते ते अविनाशी आहे. 























“विजयात मरण गिळले गेले आहे.”* 
यशया 25-38 
5*अरे मरणा तुझा विजय कोठे आहे? मरणा, 
तुझी नांगी कोठे आहे?”* 
होशेय 13:74 


5६मरणाची नांगी पाप आहे आणि पापाचे सामर्थ्य 
नियमाशास्त्रापासून येते. "पण देवाला धन्यवाद असो, 
जो प्रभु येशू खरिस्ताद्वारे आम्हाला विजय देतो! 





4*जे शरीर जमिनीत पुरले आहे, ते अपमानात पुरलेले 
असते. ते अशक्त असते पण उठविले जाते ते सशक्त 


5&म्हणून माझ्या प्रिय बंधनो, स्थिर आणि अचल 
राहा. नेहमी स्वत:ला प्रभच्या कार्यासाठी वाहन घ्या 








शरीर असते **जे जमिनीत पुरले जाते ते नैसर्गिक 
शरीर आहे जे उठविले जाते ते आध्यात्मिक शरीर 
आहे. जर नैसर्गिक शरीरे आहेत तर आध्यात्मिक 
शरीरेसुद्धा असतात. **आणि तेच पवित्र शास्त्र सांगते, 
“पहिला मनुष्य, आदाम हा जिवंत प्राणी झाला,” पण 
ख्रिस्त जो शेवटचा आदाम झाला तो जीवन देणारा 





कारण तुम्ही जाणता की प्रभमध्ये तुमचे काम व्यर्थ 
नाही. 
इतर विश्वासणाऱ्यांसाठी वर्गणी 
| आता, देवाच्या लोकांकरिता वर्गणी गोळा 
करण्याविषयी, जसे मी गलतीयातील 
मंडव्व्यांना आज्ञा केली त्याप्रमाणे तुम्हीही तसे करावे. 











आत्मा झाला. “परंतु जे आध्यात्मिक ते प्रथम नाही, 





प्रत्येक रविवारी तुम्हांतील प्रत्येकाने आपल्या घरी, 





जे जगिक ते प्रथम, मग जे आध्यात्मिक आहे ते. 


जो काही त्याला नफा मिळाला असेल त्यातून काढून 





*म्पहिला मनुष्य मातीतून आला म्हणजे तो धुळीपासून 
बनविला गेला, तर दुसरा मनुष्य स्वर्गातून आला. 


ठेवावे आणि बचत करावी. *मी येईन तेव्हा ज्या 
माणसांना तुम्ही मान्यता द्याल त्यांना मी ओळखपत्रे 











4श्ज्याप्रमाणे तो मनुष्य मातीपासन बनविला गेला, 
त्याप्रमाणे लोकसुद्धा मातीपासनच बनविले गेले आणि 





देऊन तुमच्या देणग्या यरुशलेमला नेण्यासाठी 
पाठवीन. *आणि जर माझेसुद्धा जाणे योग्य असेल 








त्या स्वर्गीय मनुष्याप्रमाणे स्वर्गीय लोकही तसेच 
आहेत. “ज्याप्रमाणे तयार केलेल्या माणसाची प्रतिमा 
आपण धारण केली आहे, तशी आपणसुद्धा स्वर्गीय 
माणसाची प्रतिमा धारण करू. 

*बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस व 





तर ते माझ्याबरोबर येतील. 


'पौलाच्या योजना 
$मी मासेदोनियातून जाईन तेव्हा तुमच्याकडे येईन 
'कारण मासेदोनियातून जाण्याची माझी योजना आहे. 














रक्त असलेल्या जगिक शरीराला देवाच्या राज्यात 


ध्परंतु कदाचित शक्‍यतो मी तुमच्याबरोबर काही 





बाटा मिळ शकत नाही. तसेच विनाशीपण 
अविनाशीपणाचा वारसा मिळव शकत नाही. पाहा! 





काळ घालवीन किंवा हिवाळासुद्धा तुमच्यात 
घालवीन. यासाठी की मी जिकडे जाणार आहे तिकडे 





225 


1 करिंथकरांस 16:7-24 





तुम्ही मला पाठवावे. "जाता जाता तुम्हांला भेटण्याची 


कराल ती प्रीतीत करा. “बंधूंनो, मी तुम्हांला बोध 





माझी इच्छा नाही. कारण जर देवाची इच्छा असेल 
तर तुमच्यासमवेत काही काळ घालवावा अशी इच्छा 
मी धरतो. *पन्नासाव्या दिवसाच्या सणापर्यंत मी 
डइफिसात राहीन *कारण माझ्यासाठी मोठे आणि 








करतो तुम्हांला स्तेफनच्या घराची माहिती आहे आणि 
जाणीवही आहे की ते अखयाचे प्रथम फळ आहे. 
त्यांनी स्वत: संतांची सेवा करण्याचे ठरविले आहे. 
1€प्रत्येक जण जो या कार्यात सामील होतो व प्रभूसाठी 











'परिणामकारक दार उघडले आहे. आणि असे अनेक 
आहेत जे मला विरोध करतात. 


श्रम करतो अशा लोकांच्या तुम्हीसुद्धा अधीन व्हा. 








1९जर तीमथ्य आला तर तो तुमच्याजवळ 


1र्स्तेफन, फर्तुतात आणि अखायिक हे आल्याने 








निर्भयपणे कसा राहील याकडे लक्ष द्या.कारण तोही 


मला आनंद झाला. कारण तुम्ही माझ्यासाठी जे 





माझ्यासारखेच प्रभचे क. (. "> ॥[- 
माझ्यासार खच प्रभूचे काय करीत आहे. यास्तव 


केले ते तुम्ही करू शकला नसता. !*कारण त्यांनी 





कोणीही त्याला तुच्छ मानू नये. तर मग त्याने 


माझा ब तुमचा आत्मा प्रफुल्लीत केला आहे. अशा 





माझ्याकडे यावे म्हणून त्याला शांतीने पाठवा. कारण 
इतर बंधूंबरोबर त्याच्या येण्याची मी वाट पाहत आहे. 
12आता आपला बंधु अपुल्लोविषयी, इतर 





लोकांना मान्यता द्या. 
॥9आशियातील मंडव्व्या तुम्हांला सलाम सांगतात. 
अक्क्‍विला, प्रिस्कील्ला ब जी मंडळी त्यांच्या घरात 











बंधुंबरोबर त्याने तुमच्याकडे यावे म्हणून मी त्याला 
भरपूर उत्तेजन दिले. परंतु आताच त्याने तुमच्याकडे 
यावे अशी देवाची इच्छा नव्हती. त्याला संधी 
मिळाल्यावर तो येईल. 


'पौल आपले पत्र संपवितो 
सावध असा, तुमच्या विश्‍वासात बळकट राहा. 
14धेर्यशील व्हा. सशक्त व्हा. प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही 














जमते, ती प्रभूमध्ये तुम्हांला फार सलाम सांगतात. 
2१सर्व बंधु तुम्हांला सलाम सांगतात. पवित्र चुंबनाने 
एकमेकांना सलाम करा. मी, पौल स्वत: माझ्या 
स्वत:च्या हाताने हा सलाम लिहीत आहे. जर कोणी 
प्रभूबर प्रीति करीत नाही, तर तो शापित होवो. 
“माराना! ल्क प्रभ कळच 1 2अप्रभ येशची तम्हांबरोबर 

था; हे प्रभु ये” “प्रभु येशूची कृपा तुः 
असो! *ख्िस्त येशूमध्ये माझी प्रीति तुम्हां सर्वांबरोबर 
असो. 





पौलाचे करिंथकरांस दुसरे पत्र 





| देवाच्या इच्छेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित झालेला पौल 
याजकडून, तसेच आपला बंधु तीमथ्य याजकडून, 
देवाची करिंथ येथील मंडळी आणि अखयातील 
संपूर्ण प्रदेशातील देवाच्या लोकांना 
“देव आपला पिता आणि प्रभु येशू ख्रिस्त याजकडून 
कृपा व शांति असो. 





पौल देवाचे उपकार मानतो 

आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव आणि पिता, 
'करूणायुक्‍त देवपिता. तो सांत्वन करणारा देव आहे. 
*तो आमच्या सर्ब कठीण काळात आमचे सांत्वन 
करतो; यासाठी की, आम्ही इतर लोकांचे त्यांच्या 
अडचणीत सांत्वन करू शकू. देव जे सांत्वन आम्हाला 
देतो त्याच सांत्वनाने आम्ही इतरांचे सांत्वन करू 
शकतो. 

5आणि खिस्ताच्या पुष्कळ दु:खामध्ये सहभागी 
होतो, त्याच प्रकारे ख्रिस्ताह्वारे आम्हांला पुष्कळ 
सांत्वन मिळते 'जर आमच्यावर संकटे येतात तर ती 
संकटे तुमच्या सांत्वनासाठी आणि तारणासाठी आहेत, 
जर आमच्याकडे सांत्वन आहे तर ते तुमच्या 
सांत्वनासाठी आहे. यामुळे आम्हाला जे दु:ख आहे 
तशाच प्रकारचे दुःख सहन करायला, धीराने सहन 
करायला मदत होते. आमची तुमच्याविषयीची आशा 
बळकट आहे. कारण आम्हांला ठाऊक आहे की, 
जसे तुम्ही दु:खाचे भागीदार आहात तसे सांत्वनाचेही 
भागीदार आहात. 

बंधूंनो, आशिया प्रांतात जो त्रास आम्ही सहन 
केला त्याविषयी तुम्ही अंधारात असावे अशी आमची 
इच्छा नाही. आम्हांला तेथे मोठे ओझे होते. आमच्या 
शक्तिपलीकडचे ते ओझे होते. आम्ही जीबनाविषयीची 
आशासुद्धा सोडून दिली होती. “खरोखर आम्हांला 
वाटत होते की, आम्ही मरू, पण आम्ही आपल्या 
स्वत:वर भरंवसा ठेवू नये, यासाठी हे घडले . हे 
यासाठी घडले को, जो मनुष्यांना मरणातून उठवितो 
त्याच्यावर आम्ही विश्‍वास ठेवावा. 





















































देवाने आम्हांला मरणाच्या मोठ्या संकटातून 
वाचविले. आणि देव आम्हांला पुढेदेखील वाचवील . 
आम्ही त्याच्यावर आमची आशा ठेवली आहे. यासाठी 
कौ, तो यापुढे ही आम्हांस सोडवील. !'तुम्ही प्रार्थना 
करण्याने आम्हांला मदत करावी. मग पुष्कळ लोक 
आमच्यासाठी उपकार मानतील को त्यांच्या पुष्कळ 

तेही. ०. मी वळ नळ पडन तो क. 
प्रार्थनांमुळे देवाने आम्हाला आशीर्वादित केले आहे. 




















'पौलाच्या योजनेत बदल 

12कारण आम्हाला अभिमान बाळगण्याचे कारण, 
म्हणजे आमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीची साक्ष होय. ती 
अशी की आम्ही मानवी ज्ञानाने नव्हे तर देवाच्या 
कृपेने, देवाच्या पकित्रतेने ब प्रामाणिकपणे जगात व 
विशेषकरून तुमच्याजवळ वागलो. ''कारण ज्या 
गोष्टी तुम्ही वाचता किंबा मान्य करता, त्याशिवाय 
दुसऱ्या गोष्टी आम्ही तुम्हांस लिहित नाही. आणि 
शेवटपर्यंत तुम्ही नीट जाणून घ्याल अशी आशा धरतो. 
14आणि त्याप्रमाणे तुम्ही आम्हांस काही अंशी जाणता 
को प्रभु येशूच्या दिवशी जसे आम्ही तुमच्याविषयी 
अभिमान बाळगतो तसे तुम्हीही आमच्याविषयी 
अभिमान बाळगता. 

5मला याविषयीची खात्री असल्याने तुम्हांला 
पहिल्याने भेटण्याची योजना केली, यासाठी की 
तुम्हांला फायदा व्हावा. !“मी मासेदोनियाला जाताना 
तुम्हांला भेटण्याची योजना केली आणि मासेदोनियाहन 
परत येताना तुमच्याकडे येण्याचे ठरविले आणि 
त्यानंतर तुम्ही मला यहदीयाला जाण्यासाठी मदत 
करावी. !'जेव्हा मी असा बेत केला, तेव्हा तो मी 
गंभीरपणे विचार न करता केला काय? किंवा मी 
माझ्या योजना जगाच्या रीतीप्रमाणे करतो काय, म्हणजे 
मी एकाच वेळेला “होय, होय” आणि “नाही, नाही” 
असे म्हणतो काय? 

!४पण देव खात्रीने विश्‍वासपात्र आहे. म्हणून 
तुम्हांजबळ आम्ही तुम्हांला होय किंबा नाही म्हणून 
असे वचन दिलेले नाही, असे नाही. !*कारण देवाचा 






























































227 


2 करिंथकरांस 1:20-3:3 





पुत्र येशू ख्रिस्त जो आम्हांकडून, म्हणजे मी, सिल्वान 


तुम्हा आज्ञाधारक राहता की नाही हे पाहावे. !"जर 





व तीमथ्य यांजकडून तुम्हांमध्ये गाजविला गेला, तो 





तुम्ही एखाद्याला क्षमा करता तर मीसुद्धा त्याला क्षमा 





होय किंबा नाही असा झाला नाही, तर तो फक्त 
होकारार्थीच आहे. २*कारण देवाची बचने कितीही 


करीन. आणि ज्याची ज्या कशाची मी क्षमा केली 
आहे, आणि त्यातूनही जर काही क्षमा करण्याचे 





असली तरी ती त्याच्यामध्ये होकारार्थी आहेत, यामुळे 


राहिले असेल-तर मी ख्रिस्ताच्या नजरेत तुमची क्षमा 





त्याच्यद्वारे आम्हांकडून देवाचे गौरव व्हावे म्हणून 
त्याच्याद्वारे ळा. विशेष आशीर्वाद ळर पर 21 
त्याच्याह्वारे बिशेष आशीर्वाद आहे (आमेन). “आता 





केली "> 1]. ळी च. 94 
केली आहे. ''यासाठी की सेतानाने आम्हांबवर वरचढ 
होऊ नये. कारण त्याच्या योजना आम्हाला माहीत 








जो तुम्हांसहित आम्हांस ख्रिस्तामध्ये स्थिर करतो व 
ज्याने आम्हांस अभिषेक केला तो देव आहे. 
2*मालकीपणाचा शिक्का आमच्यावर मारला व जो 
येणार आहे त्याबद्दलची खात्री म्हणून आपला आत्मा 
आमच्या अंतरंगात ठेव म्हणून ठेवला. 
2*मी देवाला साक्षी होण्यासाठी हाक मारून 
आपल्या जिवाची शपथ घेऊन सांगतो की तुमच्याशी 
कठोर व्यवहार करू नये म्हणून मी करिंथला आलो 
नाही. “आम्ही तुमच्या विश्‍वासावर स्वामित्व करतो 
असे नाही, पण तुमच्या आनंदासाठी आम्ही 
तुमच्याबरोबर काम करतो. कारण विश्‍वासाने तुम्ही 
स्थिर राहता. 
2 म्हणून मी असा निश्‍चय केला की, मी पुन्हा 
तुमची दु:खदायक अशी भेट घेणार नाही. “कारण 
जर मी तुम्हांला दु:ख देतो तर मला तुमच्याशिवाय 
आनंद कोण देईल? *आणि मी तुम्हांस हे यासाठी 
लिहिले को, मी आल्यावर ज्यांच्यापासून मी आनंदी 
व्हावे त्यांच्यापासून मला दु:ख होऊ नये. मला तुम्हा 
सर्वांविषयी विश्वास आहे की, माझा आनंद तो तुम्हा 
सर्वांचादेखील आहे. *कारण मी अत्यंत दु:खाने व 
कळवळून हे लिहित आहे पण तुम्हांला खिन्न करावे 
म्हणून नव्हे तर तुमच्याविषयी माझ्या मनात जी 
प्रीति आहे तिची खोली तुम्हांला समजावी म्हणून 
लिहित आहे. 









































ज्याने चूक केली त्याला क्षमा करा 

*जर कोणी कोणाला दु:ख दिले असेल तर त्याने 
फक्त मलाच ते दिले असे नाही, तर काही प्रमाणात 
तुम्हा सर्वांना दिले आहे. त्यासंबंधी मी "फार कठीण 
होऊ इच्छित नाही. “अशा मनुष्यांना सगव्व्यांनी मिळून 
दिलेली शिक्षा पुरे. 'आता त्याऐवजी तुम्ही त्याला 
क्षमा केली पाहिजे आणि त्याचे सांत्वन केले पाहिजे. 
यासाठी की अति दुःखाने तो दबून जाऊ नये. "मी 
विनंति करतो, म्हणून तुमचे त्याच्यावरील प्रेम पुन्हा 
व्यक्त करा. "मी तुम्हांला लिहिण्याचे कारण हेच की 
तुम्ही परीक्षेत टिकता की नाही व प्रत्येक बाबतीत 



































नाहीत असे नाही. 


त्रोबस येथील पौलाची काळजी 
जेव्हा मी ख्रिस्ताच्या सुवार्तेकरिता त्रोबसास 
आलो तेव्हा प्रभूमध्ये मजसाठी दार उघडल्यावर, 
''माझा भाऊ तीत मला तेथे सापडला नाही, म्हणून 
माझ्या आत्म्याचे समाधान झाले नाही. पण तेथील 
लोकांचा निरोप घेऊन मी मासेदोनियास गेलो. 














ख्िस्ताह्वारे विजय 
14घण देवाचे आभार मानतो जो ख्रिस्तामध्ये नेहमी 
आम्हांला विजयी करतो व त्याच्याविषयीच्या ज्ञानाचा 
सुगंध आमच्याठ्ठारे सगळीकडे पसरवितो. '*कारण 
आम्ही, जे तारले जात आहोत वब जे नाश पावत 
कड क. २ वाहिलेला अर ळू 
आहेत ते देवाला वाहिलेला ख्रिस्ताचा सुगंध असे 
आहोत. '6हखलेल्यांसाठी आम्ही मरणाचा वास आहोत 
तर जे तारले गे आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही जीवनाचा 
सुगंध आहोत. आणि या कामासाठी बरोबरीचा कोण 
डे० म्टितरां त्रे फायद्यासाठी देवाच्या 

आहे? !/इतरांसारखे आम्ही फायद्यासाठी देवाच्या 
बचनाचे काम करीत नाही. याउलट ख्िस्तामध्ये 
देवासमोर १ प र्ट पाठविलेल्या टे व 
देवासमोर आम्ही देवाने पाठविलेल्या माणसांसारखे 
प्रामाणिकपणे बोलतो. 














५ ५५4५ 























| 


देवाच्या नव्या कराराचे सेबक 

3 पुन्हा, आम्ही आमची प्रशंसा करायला लागलो 

काय? किंवा आम्हांला काही लोकांसारखी 
तुमच्याकडे येण्यास किंबा तुमच्याकडून येण्यास 
शिफारसपत्रांची आवश्यकता आहे काय? "तुम्ही 
स्वत:च आमची शिफारसपत्रे आहात, आमच्या 
अंत:करणावर लिहिलेले, प्रत्येकाने वाचलेले व 
प्रत्येकाला माहीत असलेले. *तुम्ही दाखवून देता की, 
तुम्ही ख्रिस्ताकडून आलेले पत्र आहात, आणि ते 
आमच्या सेवेचा परिणाम शाईने लिहिलेले पत्र नव्हे, 
तर जिवंत देवाच्या आत्म्याने लिहिलेले, दगडी 
पाट्यावर नव्हे तर मानवी हृदयाच्या पाट्यांवर 
लिहिलेले आहात. 























2 करिंथकरांस 3:4-4:15 


“देवासमोर ख्रिस्ताद्वारे अशा प्रकारचा आमचा 
विश्‍वास आहे. “असे नाही की आम्ही स्वतःहून 
आमच्यासाठी सर्वकाही करण्यास समर्थ आहोत, तर 
आमचे सामर्थ्य देवापासून येते. त्याने आम्हांला नव्या 
कराराचे सेवक म्हणून समर्थ बनविले आहे- पत्राने 
नव्हे तर आत्म्याने, कारण पत्र मारून टाकते, पण 
आत्मा जीवन देतो. 











नवा करार महान गौरव आणतो 
7आता जर सेवेमुळे मरण येते, जी दगडावर 





228 


मातीच्या भांड्यातील आध्यात्मिक ठेवा 

म्हणून देवाच्या दयेड्ठारे आम्हाला ही सेवा मिळाली 
आहे, आम्ही धीर सोडत नाही. “तर आम्ही 
लज्जास्पद गुप्त गोष्टी सोडून दिल्या आहेत, आम्ही 
कपटाने वागत नाही. आणि कपददृष्टीने देवाच्या 
वचनाचा उपयोग करीत नाही, तर देवासमोर खरेपण 
प्रगट करण्यास आम्ही आपणांसमोर सर्व लोकांच्या 
सद्सद्‌विवेकबुध्दिला पटवितो. आणि जरी आमचे 
शुभवर्तमान आवरण घातलेले आहे, जे नाश पावत 
आहेत अशांसाठी ते आच्छादित आहे. “या जगाच्या 














अक्षरांनी कोरलेली होती आणि जर ती सेवा गौरवाने 


देवाने अविश्‍्वासणाऱ्यांची मने आंधळी केली आहेत. 





आली, यासाठी की, इस्राएह लोकांना मोशेच्या 
करी चेहऱ्याचे र तेजोबलय येऊ केळ जरी कर तेज 

चेहऱ्याचे तेजोबळय पाहता येऊ नये, जरी ते तेज 
कमी होत चालले होते. “तर आत्म्याची सेवा त्यापेक्षा 
गौरवी होणार नाही काय? *कारण जर सेवा जी 
माणसाचा निषेध करते ती गौरवी असेल, तर 
तिच्यापेक्षा कितीतरी गौरवी ती सेबा असैल जी 
नीतिमत्त्व आणते! !"त्यात गौरव होते, पण जेव्हा 





यासाठी की ख्रिस्ताच्या गौरवी सुवार्तेचा प्रकाश त्यांना 
येऊन का जो प्रतिमेचा 3 यी 5कारण 
'पाहता येऊन नये. जो देवाच्या प्रतिमेचा आहे. "कारण 
आम्ही आमचीच सुवार्ता सांगत नाही तर ख्रिस्त येशू 
हाच प्रभु आहे अशी घोषणा करतो आणि आम्ही 
येशू ख्रिस्तासाठी तुमचे सेवक आहोत असे स्वत:विषयी 
सांगतो.“कारण देव, जो म्हणाला, “अंधारातून प्रकाश 
होवो.” त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात 

















त्यापेक्षा महान गौरबासमोर तुलना केली जाते, तेव्हा 
ते कमी होते. ''आणि जर ते निस्तेज होत जाणारे 
गौरवाने आले तर जे टिकते त्याचे गौरव किती 
महान असेल! 

'*म्हणून आम्हांला अशी आशा असल्यामुळे, 
आम्ही फार धीट आहोत. !*आम्ही मोशेप्रमाणे नाही, 




















खिस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौरवाच्या ज्ञानात 
दाखवावा. "पण आमचा हा ठेवा मातीच्या भांड्यामध्ये 
आहे. यासाठी कौ, सामर्थ्याची पराकोटी देवापासून 
व 9 विडी दिशांची 

येते, आम्हांकडून नाही. “आम्हांबर चारी दिशांनी 
क ळर अजन "चिरडले गेलो 

संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिरडले गेलो नाही, 
गोंधळलेलो आहोत, पण निराश झालो नाही. "छळ 




















ज्याने चट. जे तोंडावर घेऊन ककमी चेहऱ्याच्या 
ज्याने तोंडावर आवरण घेऊन त्याच्या चेह 





झालेले असे आहोत पण टाकून दिलेले असे आम्ही 





तेजामुळे (इस्राएली लोकांचे डोळे दिपून जाऊ नयेत) 
त्याचा चेहरा लोकांना दिसणार नाही म्हणून तोंड 
च_ च्छ जरी जा व तेज 

झाकून घेतले. जरी त्या वेळेला त्याचे तेज कमी होत 
चालले होते. 

'*पण त्यांची मने मंद करण्यात आली होती. कारण 
आजपर्यंत तोच पडदा (आवरण) राहतो, जेव्हा जुना 
करार वाचला जातो. तो हटवण्यात आलेला नाही. 

















नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा नाश झालेला 
नाही. 

*०आम्ही नेहमी येशूचे मरण आमच्या शरीरात 
घेऊन जात असतो. यासाठी की ख्रिस्ताचे जीवनही 
आमच्या शरीराद्वारे प्रकट व्हावे. ''कारण आम्ही जे 
जिवंत आहोत ते आम्ही नेहमीच ख्रिस्ताकरिता 
मरणाला सोपविलेले आहोत. यासाठी त्याचे जीवन 




















'कारण केवळ ख्िस्तामध्येच तो बाजूला घेतला जाईल. 


टी शरीराष्वारे 3 1 श्र 
आमच्या मर्त्य शरीराह्वारे प्रकट व्हावे. म्हणून सग, 








तरी आजपर्यंत जेव्हा मोशेचे ग्रंथ बाचतात तेव्हा 





आमच्यामध्ये मृत्यू काम करीत आहे, पण तुमच्यामध्ये 





त्यांच्या मनावर आच्छादन राहते. “पण जेव्हा केव्हा 
कोणी प्रभूकडे वळतो तेव्हा ते आवरण काढून घेतले 

७. 
जाते. 





जीवन काम करीत आहे. 
'3असे लिहिले आहे: “मी निश्वास ठेवला; म्हणून 
मी बोललो आहे.” विश्वासाच्या त्याच आत्म्याने 








"प्रभु आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा 

क व महीळ वि मोकळेपणा नी. 1&तर (0 
आहे तेथे मोकळेपणा आहे. '*तर आपण सर्वजण 
आवरण नसलेल्या चेहऱ्याने प्रभुचे गौैर्ब आरशात 
पाहिल्याप्रमाणे पाहत असता, प्रभु जो आत्मा 
याच्यापासून गौरवातून गौरवात असे त्याच्या प्रतिरूपात 
रूपांतरीत होत जातो. 











आम्हीसुद्धा विश्वास ठेवतो आणि म्हणून बोलतो. 
“कारण आम्हांला माहीत आहे ज्याने प्रभु येशूला 
उठविले, तो त्याच्याबरोबर आम्हांला उठबील व 
आम्हांला तुमच्याबरोबरच त्याच्यासमोर सादर करील. 
1] 5कारण . धर वळ 

कारण या सर्व गोष्टी तुम्हाकरिता आहेत. यासाठी 
की, पुष्कळांच्या द्वारे विपुल झालेली कृपा अनेकांच्या 











229 


उपकारस्तुतीमुळे देवाचे भरघोस गौरव होण्याला 
कारण व्हावी. 


विश्‍वासाचे जगणे 
'6म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या 
आम्ही व्यर्थ ठरत आहोत तरी अंतरीकदृष्ट्या आम्ही 
दिवसेंदिवस नवीन होत आहोत. “कारण आमची 


2 करिंथकरांस 4:16-6:2 


देवाचे मित्र होण्यासाठी लोकांना मदत करणे 
1'म्हणून आम्ही जाणतो की देवाचे भय कशासाठी 
धरायचे व त्यासाठी आम्ही मनुष्यांना वळविण्याचे 
प्रयत्न करतो. आम्ही जे आहोत ते देवासमोर स्पष्ट 
आहोत. आणि माझी आशा आहे की, तुमची 
सद्‌्सद्विवेकबुध्दि आम्हांला जाणते. '“आम्ही 
तुमच्यासमोर आमची पात्रता पुन्हा एकदा सिद्ध 











हलकी व क्षणिक दुःखे ही आमच्यासाठी अनंतकाळचे 


करण्याचा प्रयत्न करीत नाही. पण आमच्याविषयी 





गौरव मिळबीत आहेत, जे दु:खापेक्षा कितीतरी मोठे 


तुम्ही अभिमान बाळगावा यासाठी संधी देत आहोत, 





आहे. "म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरूपात 
दिसत नाहीत तिकडे आमचे डोळे लावीत नाही पण 





यासाठी की तुम्ही अशांना उत्तर द्यावे की जे पाहिलेल्या 
गोष्टीविषयी अभिमान बाळगतात आणि अंत:करणात 








जे दिसत नाही, पण अविनाशी आहे त्याकडे डोळे 
लावतो. कारण जे व्सिते ते क्षणिक आहे, पण जे 
दिसत नाही, ते अनंतकालीक आहे. 

आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जगिक 


जे आहे त्याविषयी बाळगत नाहीत. '*जरी आम्ही वेडे 
असलो तरी ते ख्रिस्तासाठी, जर आम्ही आमच्या 
योग्य मन:स्थितीत असलो तर ते तुमच्यासाठी. 
!4कारण खिस्ताचे प्रेम आम्हाला भाग पाडते, कारण 











घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाल, तर 


आमची खात्री झाली आहे की, जर एक सर्वासाठी 





चे मिळालेले बा. प र टर 
आम्हाला दवापासून मिळालेले अनंतकाळचे घर 





मेला आणि म्हणून सर्व मेले. “आणि तो सर्वासाठी 








स्वर्गात आहे. ते मानबी हातांनी बांधलेले नाही. 





मेला, यासाठी की जे जगतात त्यांनी स्वत:साठीच 





थ्दरम्यान आम्ही कण्हतो, आमच्या स्वर्गीय 
निवासस्थानासह पोशाख करण्यास आम्ही आतुर 
झालो आहोत. *कारण जेव्हा आम्ही पोशाख करू, 
तेव्हा आम्ही नग्न दिसणार नाही. “कारण या घरामध्ये 
आम्ही असताना आम्ही कण्हतो, आणि ओझ्याने 








जगू नये तर जो त्यांच्यासाठी मेला व पुन्हा उठला 
त्याच्यासाठी जगावे. 

16म्हणून आतापासून जगिक दृष्टीकोनातून आम्ही 
'कोणाल मानत नाही. तरी एकेकाळी आम्ही ख्त्रिस्ताला 
अशाप्रकारे मानले. पण आता आम्ही तसे करीत 

















दबले जातो. कारण वस्त्रहीन असण्याची आमची इच्छा 


नाही. “म्हणून, जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे, तर तो 








नसते, पण आमची इच्छा आहे की, आमच्या स्वर्गीय 








निवासस्थानाने पोशाख करावा. यासाठी की जे मर्त्य 


नबी उत्पत्ति आहे. जुने गेले आहे. नबीन आले 
आहे! 'ध्हे सर्व देवापासन आहे त्याने खिस्ताह्वारे 





9 3 जीवनाने ळी गिळावे 5 म कक रि 
आहेत ते जीवनाने , "आता देवानेच आम्हांला 
>. निर्माण ०५2. पहली 

नेमक्या याच कारणासाठी निर्माण केले, आणि हमी 
म्हणून पवित्र आत्मादिला, जो येणार आहे त्याबद्दलची 
खात्री बाळगा. 
म्हणून आम्हांला नेहमीच विश्‍वास असतो आणि 
माहीत असते की, जोपर्यंत आम्ही या शरीरात राहत 

















आमच्याशी स्वत:चा समेट केला आणि आम्हांला 
समेटाची सेबा दिली. “देव ख्रिस्तामध्ये जगाशी स्वत:चा 
समेट करीत होता. मनुष्यांची पापे त्यांच्याविरुद्ध मोजत 
नव्हता. आणि त्याने आम्हांला समेटाचा संदेश दिला 
आहे. “म्हणून आम्ही ख्रिस्ताचे राजदूत आहोत, जणू 
'काय देव आमच्या हारे त्याचे आवाहन करीत होता. 























आहोत, तोपर्यंत आम्ही प्रभूपासून दूर आहोत. "आम्ही 
विश्‍वासाने जगतो जे झि त 8 आट 
श्वासाने ,जे बघतो त्याने “आम्हांला विश्‍वास 





ती ५ 


ख्रिस्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हांला विनंति करतो. 
देवाशी समेट करा. 'ज्याच्याठायी पाप नव्हते त्याला 








आहे, मी म्हणतो, आणि शरीरापासन दर राहण्याचे 


आमच्यासाठी देवाने पाप केल. यासाठी की 





आम्ही पसंत करू. आणि प्रभुसंगती राह. *म्हणन 
त्याला संतोषविणे हे आम्ही आमचे ध्येय करतो. 








त्याच्यामध्ये आम्ही देवाचे नीतिमत्त्व व्हावे. 
> व सहकर्मचारी वि विनंति ! 
देवाचे सहकर्मचारी म्हणून आम्ही तुम्हांला विनंति 








-- र ह: री 


आम्ही शरीराने जगत असलो किंवा प्रभपासन दर 





करतो की, जी देवाची कृपा आपल्याला मिळते 





असलो तरी. !"कारण आम्हांला सर्वांना ख्रिस्ताच्या 
न्यायासनासमोर उभे राहायचे आहे. आणि प्रत्येकाला 
त्याचे जे प्रतिफळ मिळणार आहे. म्हणजे शरीरात 


द 








। प 


ती व्यर्थ घालवू नका. “कारण तो म्हणतो, 








“माझ्या सोयीच्या वेळी मी तुझे ऐकले आणि 





असताना ज्या वाईट किंवा चांगल्या गोष्टी केल्या 
त्याप्रमाणे बक्षिस मिळेल. 


द्य 








भ] 


तारणाच्या दिवसात मी तुला मदत केली.” 
यशया 49.6 


2 करिंथकरांस 6:3-7:7 





मी तुम्हांला सांगतो, देवाच्या “सोयीची वेळ” आताच 
आहे. आताच “तारणाचा दिवस” आहे. 

3आमची सेवा दोषी ठरू नये यासाठी आम्ही 
कोणालाही दोष देत नाही. “उलट सर्व प्रकारच्या 
परिस्थितीत आम्ही देवाचे सेबक होतो हे आम्ही 
दाखवून दिले. मग आम्हांला त्रास सोसावा लागो, 
नाहीतर अडचणी येवोत, छळ होबो नाहीतर वेदना 
होबोत. छळात, आणि दु:खात *फटके खाण्यात, 
तुरुंगबासात आणि दंग्यात, कठोर श्रमात, जागून 
काढलेल्या रात्रीत, भुकेले असताना, “शुळधतेत 
समजूतदारपणात, सहनशीलतेत, आणि दयाळूपणात 
पवित्र आत्म्याच्या आणि निर्व्यांज प्रीतीमुळे, “सत्य 
बोलण्यात, आणि देवाच्या सामर्थ्यात, आक्रमक आणि 
संरक्षक पद्धतीने नीतिमत्त्वाच्या शस्त्रांसह, “गौरव व 
अपमानाह्वारे, आमच्याबहदलच्या वाईट व चांगल्या 
बातमीने शहाणपणाने, तरीही फसविणारे ठरले गेलेलो. 
£जरी आम्ही प्रसिद्ध असलो, तरी अप्रसिद्ध असे समजले 
गेलेलो, मरत असलेले तरी जगत असलेलो, मारलेले 
तरी अजून ठार न केलेले, '९दु:खी तरी नेहमी आनंद 
करीत, गरीब तरी पुष्कळांना श्रीमंत करणारे, जवळ 
काही नसलेले तरी सर्व काही जबळ असणारे असे 
आहोत. 
आम्ही मोकळेपणाने तुमच्याशी बोललो, 
करिं थकरांनो, आणि आमची अंतःकरणे 
तुमच्यासमोर अगदी पूर्णपणे रीतीने उघडी केली. 
12आम्ही तुमच्याबद्दल प्रेमभावना ठेवण्याचे थांबवले 
नाही, पण तुमची आमच्याबद्दलची प्रेमभावना मात्र 
थबकली आहे. आपल्यातली देवाणघेवाण चांगली 
असावी म्हणन मी तुमच्याशी माझ्या मुलांप्रमाणे 
बोलतो. तुम्हीही तुमची अंत:करणे विशाल करा 



























































ख्रिस्ती नसलेल्यांबरोबर राहण्याविषयी सूचना 

जे बरोबरीचे त्यांच्याबरोबर 

जे तुमच्या बरोबरीचे नाहीत त्यांच्याबरोबर एका 
जुबाखाली एकत्र येऊ नका. नाहीतर नीतिमान व 
दुष्टपणा यात काय फरक उरला? किंवा प्रकाश व 
अंधार यात कोणते साम्य आहे? !”ख््रिस्ति आणि 
बलियाल* यांचा सलोखा कसा होणार? 
विश्‍वासणाऱ्याचा अविश्‍वासणाऱ्या बरोबर काय 
सारखेपणा आहे? !५देवाचे मंदिर आणि मर्ति यांच्या 
मान्यता एक कशा असतील? कारण आम्ही जिवंत 
य मंदिर ज्याप्रमाणे ०. र प व्य क 
देवाचे मंदिर आहोत. ज्याप्रमाणे देवाने म्हटले आहे: 




















बलियाल सेतान 


230 


“मी त्यांच्याबरोबर राहीन, आणि 
त्यांच्याबरोबर चालेन, मी त्यांचा देव होईन 
आणि ते माझे लोक होतील.” 

लेवीय 26-77-12 





'7“म्हणून त्यांच्यामधून बाहेर या आणि 
स्वत:ला त्यांच्यापासून वेगळे करा. प्रभु 
म्हणतो, अशुद्ध वस्तूला स्पर्श करू नका, 
आणि मी तुम्हांला स्वीकारीन.” 

यशया 52-77 
18“मी तुम्हांला पिता असा होईन, तुम्ही माझी 
मुले व कन्या व्हाल, असे सर्वसमर्थ प्रभु 
म्हणतो.” 2 शमुवेल 7:14: 7:8 











प्रिय मित्रांनो, देवाची अभिवचने आमच्याकडे 

असल्याने जे शरीर व आत्म्याला दुषित करते 
त्या प्रत्येक गोष्टीपासून स्वत:ला शुद्ध ठेऊ या. 
देवाविषयी असलेल्या आदराने पवित्रतेत परिपूर्ण होऊ 
या. 











'पौलाचा आनंद 
तुमच्या अंत:करणात आमच्यासाठी जागा करा: 
आम्ही कोणाचेही वाईट केले नाही. आम्ही कोणाला 
अ» क > न 
भ्रष्ट केले नाही. आम्ही कोणाचा गैर फायदा घेतला 
नाही. "मी तुम्हांला तुमचा निषेध करावा म्हणून 
असे म्हणत नाही. मी तुम्हांला अगोदरही सांगितले 
आहे की, आमच्या अंत:करणात तुमच्याविषयी असे 
स्थान आहे की, आम्ही तुमच्याबरोबर जगू किंवा 
मरू. “मला तुमच्याविषयी मोठा विश्‍वास वाटतो 
मला तुमच्याविषयी विषयी खूप अभिमान वाटतो. तुमच्या 
बाबतीत मी अधिक उत्तेजित झालो आहे. अनेक 
त्रास झाले तरी आमच्या सर्व त्रासात आमच्या आनंदाला 
उधाण आले आहे 
3कारण जेव्हा आम्ही मासेदोनियाला आलो, तेव्हा 
आमच्या या शरीराला विसावा नव्हता. पण आम्हांला 
क च भांडणे क. उक 
प्रत्येक ठिकाणी त्रास देण्यात आला, बाहेरून र 
आतून भीति होती. “पण जे हताश झाले आहेत त्याचे 
सांत्वन देव करतो, त्याने तीताच्या येण्याने आमचे 
सांत्वन केले. 'त्याच्यामुळेच नव्हे तर तुम्ही त्याला 
दिलेल्या सांत्वनामुळेसुद्धा. तुमच्या आमच्याबद्दल 
ळे वळ. 4 सांगितले दी हळ 
असलेल्या ओढीबहल त्याने आम्हांला सांगितले आहे. 
य: कक त 
तुमचे खोलवरचे दुःख, माझ्याबद्दलची तुमची 
असलेली तीव्र सदिच्छा याविषयी सांगितले. त्यामुळे 
माझा आनंद पूर्वपिक्षा वाढला आहे. 

































































231 


2 करिंथकरांस 7:8-8:16 





श्जरी र रि क भ्र 
जरी मी माझ्या पत्रामुळे तुम्हांला दु:खावले असले 


आनंद आणि त्यांचे आत्यंतिक दारिद्य विशाल 





तरी त्याबद्दल मला खेद होत नाही. जरी मला खेद 


उदारतेत उभे राहिले. कारण मी साक्ष देतो की, 





होत असला तरी मला आता जाणवले आहे की, 
माझ्या पत्रामुळे तुम्हांला दु:ख झाले. पण फक्त थोड्या 


त्यांना जितके शक्‍य होते तितके त्यांनी दिले. आणि 
त्यांच्या क्षमतेपेक्षाही जास्त दिले. त्यांनी उत्स्फूर्तपणे 





वेळापुरते असावे. “तरी आता मी आनंदी आहे. यासाठी 
नाही की, तुम्हांला दु:खी केले, तर यासाठी की 





स्वतःला दिले. “संतांच्या सेवेमुळे मिळणाऱ्या 
आशीर्वादामध्ये सहभागी होण्याचा बहमान मिळावा 





तुमच्या द:खामुळे तुम्ही पश्‍चात्ताप केला. कारण देवाने 
इच्छिल्याप्रमाणे तुम्ही दु:खी झाला आणि म्हणून 








म्हणून त्यांनी आस्थेबाईकपणे आम्हांला विनंति केली. 
5आणि आम्ही अपेक्षा केली त्याप्रमाणे त्यांनी केले 








आमच्याकडून कुणाची कोणत्याही प्रकारे हानि झाली 
नाही. !९दैबी दु:ख तारणाप्रत नेणारा पश्चात्ताप आणते 
आणि कोणताही खेद बाळगीत नाही, पण जगिक 
दुःख मरण आणते. पहा देबी दु:खामुळे तुमच्यात 
'काय निर्माण झा आहे: किती तरी गंभीरपणा आणि 








नाही, तर त्यांनी स्वत:ला प्रथम देवाला दिले. आणि 
मग देवाच्या इच्छेला राखून आम्हांला दिले. “मग 
आम्ही तीताला विनंति केली, त्याने अगोदर जशी 
सुरुवात केली होती तशीच त्याने तुम्हामध्ये या कृपेची 
पूर्णताही करावी. ? म्हणून जसे तुम्ही सर्व गोष्टीत, 




















आत्मियता, स्वत:ला स्पष्ट करण्यासाठी किती 


म्हणजे विश्‍वासात, बोलण्यात ज्ञानात व सर्व आस्थेत 





उत्सुकता, किती संताप, किती सावधानता, किती 


ब आम्हांबरील आपल्या प्रीतीत बाढला आहा, तसे 








ओढ, किती सदिच्छा व न्याय मिळवून देण्यासाठी 
किती तत्परता, या बाबतीत प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही 
स्वत:ला निर्दोष असे सिद्ध केले. म्हणून जरी मी 





'कपेतही पढे 
तुम्ही या कृपेतही फार वाढावे. 
मी तुम्हांला आज्ञा करीत नाही. पण मला तुमच्या 
प्रेमाच्या प्रामाणिकतेची तुलना इतरांच्या आस्थेशी 











तुम्हांला लिहिले तरी ते कोणी चूक केली म्हणून 


करायची आहे. “कारण तुम्हांला आपल्या प्रभु येशू 





किंवा कोणी दुसऱ्याला दु:ख दिले म्हणून नाही तर 








ख्िस्ताची कृपा माहीत आहे की, जरी तो श्रीमंत होता 





उलट देवासमोर तुम्ही आमच्या बाबतीतील तुमची 


तरी तुमच्याकरिता तो गरीब झाला, यासाठी कौ, 





आत्मियता दाखवली हे तुम्हांला पाहता यावे. 'यामुळे 
आम्हास उत्तेजन मिळाले. 


आमच्या स्वत:च्या उत्तेननाशिवाय आणखी आम्ही 


त्याच्या गरिबीने तुम्ही श्रीमंत व्हावे. '"आणि तुमच्या 
'फायद्यासाठी माझा सल्ला असा आहे की, गेल्या वर्षी 
तुम्ही केवळ देण्यातच नव्हे तर तशी इच्छा करण्यात 
पहिले होता. ''आता ते काम पूर्ण करा, यासाठी की 























विशेषत: तीताला आनंदीत पाहन आम्हांला आनंद 


कार्य करण्याची तुमची उत्सुकता ही ती तुमच्याकडे 





झाला कारण त्याचा आत्मा तुम्हा सर्वामुळे ताजातवाना 
झाला आहे. “मी त्याला तुमच्याविषयी अभिमानाने 
सांगितले आणि तुम्ही मला लज्जित केले नाही. पण 











ज्या प्रमाणात आहे त्यानुसार पूर्ण करण्यात यावी. 
1थ्कारण जर इच्छा असेल, तर एखाद्याकडे जे 
आ. > जर क 

असेल तसे मान्य होईल. जर नसेल तर मान्य होणार 

नाही. दुसऱ्याचे ओझे हलके करण्यासाठी 








होते. तसा आमचा तुमच्याविषयीचा अभिमान जो 
तीताला सांगितला ह्याच रीतीने स्वत:चा खरेपणा सिद्ध 
डस 





ऱ्झा 
ऱ्झा 
स 
जे सर्व काही आम्ही तुम्हांला सांगितले ते खरे खरे 
होते. 
ती 





तुमच्यावर ओझे लादावे असे नाही तर समानता 
असावी म्हणून. “सध्याच्या काळात तुमच्या 











केला. “आणि जेव्हा त्याला तुमचा आज्ञाधारकपणा 





विपुलतेतून त्यांची गरज भागावी. यासाठी की नंतर 





आठवतो तेव्हा त्याचे तुमच्या विषयीचे प्रेम अधिकच 





त्याच्या विपुलतेमुळे तुमच्या गरजा भागविल्या 





वाढते. त्याचा स्वीकार तुम्ही भीत ब कांपत केला 
16मला आनंद वाटतो कौ मला तुमच्याविषयी पूर्ण 
निश्वास वाटू शकतो. 


ख्रिस्ती देणे 
आणि आता, बंधूनो, आम्हांला असे वाटते की, 
तुम्ही हे जाणून घ्यावे की, मासेदोनियातील 
मंडव्व्यांना देवाने कशी कृपा दिली. “अत्यंत खडतर 
अशी संकटे असली तरी त्यांचा ओसंडून वाहणारा 























जाव्यात. मग समानता येईल. !*पवित्र शास्त्र म्हणते, 
“ज्याने पुष्कळ गोळा केले होते, त्याला जास्त 
झाले नाही. ज्याने थोडे गोळा केले होते, 
त्याला कमी पडले नाही.” 








निर्गम 16-78 


तीत आणि त्याचे सोबती 
1&जी आस्था माझ्यामध्ये तुमच्याविषयी आहे ती 
आस्था देवाने तीताच्या अंत:करणात घातली याबद्दल 





2 करिंथकरांस 8:17-10:1 





मी देवाचे आभार मानतो, 'कारण तीताने आमच्या 


232 


मासेदोनियाचा मनुष्य माझ्याबरोबर आला, आणि जर 





स की क्र 
आवाहनाचे स्वागतच केले असे नाही तर तो पुष्कळ 


त्याने तुम्हांला तयार नसलेले पाहिले, तर तुम्ही लज्जित 





उत्सुकतेने आणि त्याच्या स्वत:च्या मोठ्या आस्थेने 


व्हाल असे आम्हाला म्हणायचे नाही. तर आम्ही 





तुमच्याकडे येत आहे. '*आणि आम्ही त्याच्याबरोबर 


लज्जित होऊ. म्हणून मला हे आवश्यक आहे की, 





एका बंधूला ज्याची त्याच्या सुवार्तेबद्दलच्या 
मंडव्व्यातील सेवेबद्दल वाहवा होत आहे, त्याला 





बंधूनी आम्हांला आगाऊ भेट देण्यासाठी त्यांना विनंति 
करावी आणि उदार देणगी जी तुम्ही देण्याचे अभिवचन 





पाठवीत आहोत. !“यापेक्षा अधिक म्हणजे मंडव्व्यांनी 


दिले आहे, तिच्याविषयीची व्यवस्था संपबाबी. मग 





आम्हासंगती दानार्पण घेऊन जाण्यासाठी त्याची निवड 
केली. जे आम्ही प्रभुच्या गौरबासाठी करतो आणि 
मदत करण्याची आमची उत्सुकता दिसावी म्हणून हे 
करतो. 

20ही जी विपुलता आम्हांकडन सेवेस उपयोगी 
'पडत आहे तिच्या कामात कोणीही आम्हांवर दोष 
लावू नये म्हणून आम्ही काळजीपूर्वक वागत आहोत. 














ती उदारहस्ते दिलेली देणगी ठरेल व कुरकुर करीत 
दिलेले दान ठरणार नाही. 

हे लक्षात ठेवा: जो हात राखून पेरतो तो त्याच 
मापाने कापणी करील, आणि जो उदार हाताने पेरील 
तो त्याच मापाने कापणी करील. "प्रत्येक माणसाने 
अंत:करणात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, खेदाने किंवा 
बळजबरीने देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये. कारण 











"कारण जे प्रभूच्या दृष्टीने चांगले तेच आम्ही योजितो, 


आनंदाने देणाऱ्यावर देव प्रेम करतो. *आणि देव 





एवढेच नाही तर माणसांच्या दृष्टीने जे चांगले ते 
योजितो. 
शत्याला सोडून आम्ही त्यांच्याबरोबर आमच्या 





वल: किळस य क्र 
तुम्हाला कृपेने विपुल देण्यास समर्थ आहे. यासाठी 
की सर्व गोष्टीत सर्व वेळी, तुम्हांला विपुलता मिळेल 
आणि चांगल्या कामासाठी अधिक तत्पर व्हाल. असे 











बंधूलाही पाठवित आहोत. ज्याने आम्हाला स्वत:ला 


लिहिले ळे आहे र 





पुष्कळ बाबतीत आवेशी असल्याचे सिद्ध करून 
दाखविले आहे आणि आता त्याला तुमच्याबद्दल वाटत 
असलेल्या विश्वासामुळे तो अधिक आवेशी झाला 
आहे. 
23तीताच्या बाबतीत सांगायाचे तर, तो तुमच्यामधील 
माझा एक सहकारी व सहकर्मचारी आहे, आमच्या 
इतर बंधूंच्या बाबतीत सांगायचे तर, ते ख्रिस्ताला 
गौरव व मंडव्व्यांचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणून या 
लोकांना तुमच्या प्रेमाचा पुरावा द्या. आणि आम्हांला 
तुमच्याबद्दल वाटत असलेल्या अभिमानाबद्दलचे 
समर्थन करा. यासाठी की, मंडव्व्यांनी ते पाहावे. 

















खिस्ती बांधवांकरिता मदत 

या संताच्या सेवेसाठी मी तुम्हांला काही लिहावे 

याची गरज भासत नाही. “कारण मदत 
करण्याबद्दलची तुमची उत्सुकता मला माहीत आहे. 
आणि मी मासेदोनियातील लोकांना याविषयी 
अभिमानाने सांगत होतो की, गेल्या वर्षापासून 
अखयातील तुम्ही लोक देण्यासाठी तयार आहात 
आणि तुमच्या जोशामुळे पुष्कळ जण कृति करण्यास 
आवेशाने पुढे आले आहेत. "परंतु मी भावांना यासाठी 
पाठवीत आहे की, आमचा तुमच्याविषयी या बाबतीत 
अभिमान पोकळ ठरू नये. पण जसे आम्ही तुम्हांला 
सांगितले तसे तुम्ही तयार असावे. *कारण कोणी 

















झा 
झा 








“तो गरीबाना उदारहस्ते देतो, त्याची दया 
अनंतकाळपर्यंत राहील.” 

स्तोत्र. 172:9 

1९जो पेरणाऱ्याला बी ब खाणऱ्याला अन्न पुरवितो, 
तो तुम्हाला पेरायला बी पुरबील आणि ते अनेकपट 
करील. आणि तुमच्या नीतिमत्त्वाची फळे वाढवील. 
सर्व प्रकारच्या उदारपणाकरिता प्रत्येक गोष्टीत 
धनवान व्हाल. यामुळे तुम्हीदेखील उदारपणे द्यावे 
ज्यामुळे देवाची स्तुति होईल. '“कारण या 
अर्पणकार्याची ही सेवा संताच्या गरजा पुरविते. इतकेच 
केवळ नाही तर देवाला अनेक गोष्टी दिल्याने विपुलता 
येते. '*कारण या सेवेमुळे तुम्ही स्वत:ला योग्य शाबित 
करता, आणि ते देवाचे गौरब करतात. तुम्ही ज्यावर 
विश्वास ठेवता त्या ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाला अधीन 
असल्याने तुमचे स्वीकारणे. “आणखी ते तुम्हाकरिता 
प्रार्थना करीत असता तुम्हावर देवाने जी विपुल कृपा 
केली आहे, त्यामुळे तुमची भेट व्हावी अशी उत्कंठा 
ते धरतात. "देवाच्या अनिर्वाच्य देणग्यांबहल त्याचे 
आभार मानतो. 


पौल त्याच्या सेवेचे समर्थन करतो 
| खिस्ताच्या नम्रतेने ब सौम्यतेने मी तुम्हांला 
उत्तेजन देतो. मी, पौल, जेव्हा तुमच्या समोर 
येतो तेव्हा 'भित्रा' असतो पण जेव्हा तुमच्यापासून दूर 












































233 


असतो तेव्हा “धीट” असतो! मी आशा करतो की, 
जेव्हा येतो वट ज्यांना 2 कळ आ. 
जेव्हा मी येतो तेव्हा, काही लोक ज्यांना असे वाटते 
'की आम्ही जगाच्या रीतीप्रमाणे जगतो त्यांच्याबाबतीत 
लोक जितकी अपेक्षा करतात, तितका मी धीट 
असणार नाही, जितकी मी अपेक्षा करतो. *कारण 
जरी आम्ही जगामध्ये राहत असलो, तरी जगाप्रमाणे 





2 करिंथकरांस 10:2-11:9 





सांगण्यासाठी तुमच्यापर्यंत आलो. '*आम्ही आपल्या 
मर्यादेपलीकडच्या गोष्टीविषयी, दुसऱ्याच्या 
श्रमाविषयी नावाजून घेत नाही. किंवा आम्हांला नेमून 
दिलेल्या कामापेक्षा जास्त करणार नाही, तर आम्हांस 
अशी आशा आहे की, तुमचा विश्‍वास वाढेल तेव्हा 
आम्ही आपल्या मर्यादेच्या प्रमाणात तुम्हांकडून अगदी 














लढाई करीत नाही. “ ज्या शस्त्राने आम्ही लढाई 
करतो ती जगातल्या शस्त्रांसारखी नाहीत. उलट, 
४ त्यांच्यामध्ये दैबी क. ज्यामळे यी शत्रचे वड बरूज 
त्यांच्यामध्ये देवी शक्ति आहे ज्यामुळे शत्रूचे बु 
नष्ट होतात. “आम्ही बाद आणि जे देवाविषयीच्या 





विस्तार पावलेले असे होऊ. 
“यासाठी की, शुभवर्तमानाचा तुमच्या पलीकडील 
प्रदेशात प्रसार करू. कारण दुसऱ्या माणसाच्या 
प्रदेशात अगोदरच झालेल्या कामाविषयी अभिमान 














ज्ञानाविरुद्ध उभे राहते ते नष्ट करतो आणि प्रत्येक 
विचार पकडून त्याला ख्रिस्ताच्या आज्ञा पाळायला 
लावतो. आणि तुमचा आज्ञाधारकपणा पूर्ण झाल्यावर 





बाळगण्याचे आम्हाला काही कारण नाही. !*पण “जो 
अभिमान बाळगतो, त्याने प्रभूमध्ये 
बाळगावा.”*!*कारण जो स्वत:ची प्रशंसा करतो तो 

















आम्ही प्रत्येक आज्ञाभंगाच्या कृतीला शिक्षा करण्यास 
तयार असू. 
्तुम्ही बरबर बघता, जर कोणी तो ख्त्रिस्ताचा 
आहे याविषयी खात्री बाळगतो तर त्याने हे लक्षात 
घ्यावे की जितका तो ख्रिस्ताचा आहे तितके 
आम्हीसुद्धा आहोत. “आणि जो आमचा अधिकार 
प्रभूने आम्हांस खाली पाडण्यास नव्हे, तर तुमच्या 
वाढीसाठी दिला आहे त्याविषयी जरी काही विशेष 
अभिमान बाळगला, तरी मी लज्जित होणार नाही. 
श्रे मी यासाठी बोलतो की, मी माझ्या पत्राद्वारे तुम्हांला 
भीति घालणारा असा वाट नये. "कोणी म्हणतो ती की, 
त्याची पत्रे बजनदार आणि जोरदार आहेत पण 
व्यक्तिश: तो प्रभावहीन आणि बोलण्यात कमकुवत 
असा आहे. !'अशा लोकांना हे समजावे की, जेव्हा 
आम्ही नसतो तेव्हा आम्ही आमच्या पत्रात जे असतो 
तसे जेव्हा आम्ही प्रत्याक्षात हजर राहू आमच्या 
कृतीमध्ये सुद्धा असू. 

1ऑ जे कित्येक स्वत:ची प्रशंसा करतात, 
त्यांच्याबरोबर आम्ही आपणांस समजायला किंबा 
त्यांच्याशी आपली तुलना करायचे धाडस करीत नाही, 
ते तर स्वत:स स्वत:कडून मोजत असता व स्वत:ची 
स्वत:बरोबर तुलना करीत असता बृध्दिहीन असे 
आहेत. परंतु आम्ही आमच्या आम्हांला आखून 
दिलेल्या म्यादेपलीकडच्या गोष्टीविषयी प्रशंसा 
करणार नाही. तर जी मर्यादा देवाने आम्हांस घालून 
दिली आहे, तिच्याप्रमाणे आम्ही प्रशंसा करून घेतो. 
ती मर्यादा तर तुम्हापर्यंतही पोहोंचणारी आहे. 
'4आमच्या अभिमान बाळगण्यामध्ये आम्ही फार दूर 
जात आहोत असे नाही. तसे असते तर आम्ही 
तुमच्याप्रत आलो नसतो. ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान 



























































योग्य नाही, पण ज्याची देव प्रशंसा करतो तो मान्य 
असतो. 


'पौल आणि खोटे प्रेषित 
| माझी आशा आहे की, आपण माझा थोडासा 
मूर्खपणा माझ्यासाठी सहन कराल. पण तो 
तुम्ही करीतच आहा. “मला तुमचा हेवा वाटतो व तो 
दैबी हेबा वाटतो. मी तुम्हांला एक पती देण्याचे (म्हणजे) 
खिस्ताला देण्याचे अभिवचन दिले होते. यासाठी की 
मला तुम्हांला शुद्ध कुमारिका असे त्याला सादर 
करता येईल. पण मला भीति वाटते की जसे हव्वेला 
'फसविण्यात आले व ते सर्पाच्या धुर्ततेने फसविण्यात 
तुमचे मनही कसेतरी तुमच्या 























आले, तसे तु 
प्रामाणिकपणापासून आणि ख्स्ताच्या शुद्ध 
भक्तीपासून दूर नेले जाईल. “कारण जर एखादा 
तुमच्याकडे येऊन आम्ही जो येशू गाजवितो त्यापेक्षा 
वेगळा किंवा तुम्ही जे शुभवर्तमान स्वीकारले, त्यापेक्षा 
वेगळे शुभवर्तमान स्वीकारले तर तुम्ही ते सहज 
सहन करता. 

पण मला वाटते मी अति श्रेष्ठ प्रेषितांपेक्षा कुठल्या 
प्रकारे कमी आहे असे नाही. *मी प्रशिक्षित वक्ता 
नसेन. परंतु मला ज्ञान आहे. आम्ही हे तुम्हांला 
प्रत्येक प्रकारे पूर्णपणे स्पष्ट केले आहे. 

तुम्ही उंच व्हावे म्हणून मी आपणांला नीच केले 
म्हणजे मी देवाचे शुभवर्तमान तुम्हांला फुकट सांगितले 
यात मी पाप केले काय? “तुमची सेवा करण्यासाठी 
मी दुसऱ्या मंडव्व्यांकडून वेतन घेऊन त्यांना लुटले. 

आणि मी तुम्हांजबळ होतो तेव्हा मला कमी पडले 









































जो ... बाळगावा यिर्मया 9:24 


2 करिंथकरांस 11:10-12:5 


असतानाही मी कोणाला भार असा झालो नाही. कारण 
मासेदोनियाहून जे बंधु आले त्यांनी माझी गरज 
पुरविली. आणि सर्व गोष्टीत मी तुम्हांस ओझे होऊ 
नये म्हणून मी स्वत:स ठेवले आणि यापुढेही ठेवीन. 
।"खिस्ताचे खरेपण माझ्यामध्ये आहे म्हणून मी सांगतो 
'की, अखया प्रांतात कुणीही माझ्या आभिमानास विरोध 
करणार नाही. !'का? कारण मी तुम्हांवर प्रेम करीत 
नाही काय? देव जाणतो की, मी तुमच्यावर प्रेम 
करतो! 

















12आणि मी जे करतो ते मी करीत राहीन यासाठी 
की, जे आमच्याबरोबर समानता साधण्याची संधी 


234 





अधिक आहे. मी पुष्कळ कठीण काम केले आहे. 
सारखा तुरूंगात जात होतो, पराकाष्ठेचे फटके खाल्ले, 
पुन्हा आणि पुन्हा मरणाला सामोरे गेलो. *पाच वेळेला 
यहंद्याकडन मला एकोणचाळीस फटके बसले. तीन 
वेळा काठीने मारण्यात आले, एकदा मला दगडमार 

करण्यात आला, तीन वेळा माझे जहाज फुटले, खुल्या 
समुद्रात मी एक रात्र ब एक दिवस घालविला. *मी 
सातत्याने फिरत होतो, नदीच्या प्रवासात धोका होता. 
लुटारूकडून धोका होता. माझ्या स्वत:च्या 
देशबांधवांकडून धोका होता. विदेशी लोकांकडून, 
शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ प्रदेशात धोका होता. 
समुद्रात धोका होता, खोट्या बंधूंकडून धोका होता. 

















शोधत आहेत. ज्या गोष्टीविषयी ते अभिमान 


2प्मी कष्ट केले आणि घाम गाळला, व पुष्कळ 








बाळगतात, त्यांना मी त्यांच्या पायाखालची जमीन 
सरकेल असे करीन. 

13क्ाारण असे लोक खोटे प्रेषित आहेत, ते 
'फसविणारे कामगार आहेत, ख्रिस्ताच्या प्रेषितांचे रूप 
धारण करणारे आहेत !*आणि यात आश्‍चर्य नाही, 
कारण सैतानदेखील प्रकाशाच्या दूताचे रूप धारण 
करतो. "म्हणून त्याचे सेबकही जर न्यायीपणाच्या 
सेवकाचे रूप धारण करतात, त्यामुळे त्यात आश्‍चर्य 
वाटण्यासारखे काही नाही. त्यांचा शेवट त्यांच्या 
कार्याप्रमाणे होईल. 














पौल त्याच्या दु:खसहनाविषयी सांगतो 





'“मी पुन्हा म्हणतो: कोणीही मला मूर्ख समजू 


नये. पण जर तुम्ही समजता तर जसा मूर्खाचा तसा 
माझा स्वीकार करा. यासाठी की मी थोडासा अभिमान 
'बाळगीन. !”या आत्मप्रौढी मिरबिण्याच्या प्रकारामध्ये 
मी जसा प्रभु बोलतो तसे बोलत नाही. तर मूर्खासारखे 
बोलतो. !*जसे बरेच लोक जगिक गोष्टीविषयी प्रौढी 
मिरबितात, तशी मीही प्रौढी मिरवीन. '*तुम्ही शहाणे 
असल्याने मूर्खांचे आनंदाने सहन करता! वस्तुत: 
जे कोणी तुम्हाला गुलाम करते, किंबा छळ करते 
किंबा तुमचा गैर फायदा घेते किंबा स्वत: पुढे येण्याचा 
प्रयत्न करते किंवा तुमच्या तोंडावर मारते तरी तुम्ही 
त्यांचे सहन करता. “आम्ही जणू अशक्त 
असल्यासारखे मी लज्जेने बोलतो. 























'पण ज्याविषयी कोणी अभिमान धरण्याविषयी धीट 
असेल त्याविषयी मीही धीट आहे (हे मी मूर्खपणाने 
बोलतो) “तते इब्री आहेत काय? मीही आहे. ते ख्रिस्ताचे 
सेबक आहेत काय? (मी हे मूर्खासारखे बोलतो) मी 


वेळा जागरण केले. मला भक माहीत आहे. तहान 
माहीत आहे. पुष्कळ वेळा मी अन्नाशिवाय राहिलो. 
थंडीत ब उघडा असा मी राहिलो, “या सर्व गोष्टीशिवाय 
मी दररोज मंडव्व्याप्रती माझ्या असलेल्या आस्थेमुळे 
दबावाखाली होतो. “कोण अशक्त आहे, आणि मला 
अशक्तपणा माहीत नाही? कोण पापात पडला आहे? 
आणि मी माझ्यामध्ये जळत नाही? 

3९्जर मला अभिमान बाळगायचा असेल तर, 
माझ्या अशक्तपणा दाखविणाऱ्या गोष्टीविषयी मी 
अभिमान बाळगीन. "'देब आणि प्रभु येशूचा पिता, 
ज्याची अनंतकाळपर्यंत स्तुति केली पाहिजे, तो हे 
जाणतो की मी खोटे बोलत नाही. 3दिमिष्कात अरीतास 
राजाचा राज्यपाल याने मला अटक करण्यासाठी 
शहराला पहारा दिला होता. पण मला टोपलीत 
बसवून खिडकीतून गावकुसावरून उतरविण्यात 
आले आणि त्याच्या हातून मी निसटलो. 




















'पौलाच्या जीवनातील खास आशीर्वाद 

| र. प्रौढी मिरविलीच पाहिजे. जरी त्यापासून 
कोणताही लाभ नाही. मी आता प्रभूचे दृष्टान्त 

व प्रकटीकरण याकडे वळतो. “ख्रिस्तामधील एक 
माणूस मला माहीत आहे जो चौदा वर्षाः'पूबी पूवी तिसऱ्या 
स्वर्गात घेतला गेला. तो शरीरात किंवा शरीराबाहेर 
घेतला गेला हे मला माहीत नाही, देब जाणतो. आणि 
मला माहीत आहे, हा मनुष्य शरीरात किंवा 
शरीराबाहेर मला माहीत नाही पण देव जाणतो. “तो 
सुखलोकात घेतला गेला, त्याने व्यक्त न करता 
येण्यासारख्या गोष्टी ऐकल्या. अशा गोष्टी, ज्या 
माणसांना सांगण्याची परवानगी नाही. *मी अशा 
माणसाविषयी प्रौढी बाळगीन. परंतु माझ्या 




















235 


अशक्त पणाशिवाय मी स्वत:विषयी अभिमान 


2 करिंथकरांस 12:6-13:4 





असे खुशाल म्हणा. !ज्यांना मी तुमच्याकडे पाठविले 








बाळगणार नाही. “जरी मी ख्रिस्ताचा अभिमान 
८2. निवडले व 

बाळगण्याचे निवडले. तरी मी मूर्ख असणार नाही. 

कारण मी सत्य बोलत असेन पण मी स्वत:ला 





त्यांच्यातील कोणाकडून तरी मी तुम्हांपासून काही 
'फायदा घेतला आहे का? !*मी तीताला तुमच्याकडे 
जाण्यास विनंति केली आणि मी त्याच्याबरोबर भावाला 











आवरतो. यासाठी की कोणी माझ्या मागे जे काही 
पाहतो किंवा माझ्यापासून जे काही ऐकतो त्यापेक्षा 
कोणीही मला अधिक मानू नये. 


पाठविले. तीताने तुम्हांपासून वकाही फायदा करून 
घेतला काय? आम्ही एकाच आत्म्याने जगत नाही 
'काय? एका आत्म्याने एकाच मार्गाने चाललो नाही 











7आणि माझ्या प्रकटीकरणाच्या अतिशय 


'काय? 








मोठेपणामुळे मी खूप जास्त चढून जाऊ नये म्हणून 





'श्तुम्ही असा विचार करीत आहा काय की आम्ही 





माझ्या शरीरात रूतणारा काटा, (सैतानाचा दत) मला 
ठोसे मारण्यासाठी ठेवण्यात आला. "तीन वेळा मी 
प्रभूला विनंति केली की, तो माझ्यातून काढून टाक. 











आमचे समर्थन तुमच्यासमोर करीत आहोत? 
ख्िस्तामध्ये असल्याप्रमाणे आम्ही देवासमोर बोलत 
आहोत. आणि प्रिय मित्रांनो, जे काही आम्ही करतो 














श्र्पण तो मला म्हणाला, “माझी कृपा तुला पुरे. कारण 


ते तुम्हांला बळकट करण्यासाठी. कारण मला 








माझे सामर्थ्य अशक्तपणात पर्णत्वास येते.” म्हणन मी 


भय वाटते कौ, मी आल्यावर कदाचित जसे मी 








माझ्या अशक्तपणाबद्दल आनंदाने प्रौढी मिरवीन 
यासाठी की ख्रिस्ताचे सामर्थ्य माझ्यावर स्थिर राहावे. 
1या कारणासाठी ख्रिस्ताकरिता अशक्तपणात आनंद 
करतो. अपमानात, कठीण परिस्थितित, छळात, 
अडचणीच्या वेळी, कारण जेव्हा मी अशक्त, तेव्हा 
मी सशक्त असतो. 

















करिंथ येथील ख्रिस्ती लोकांविषयी पोौलाचे प्रेम 

।मी स्वत:च मूर्ख झालो पण तसे होण्यास तुम्ही 
मला भाग पाडले तुमच्याकडून माझी प्रशंसा व्हावयाची 
होती. जरी मी काही नसलो तरी अतिश्रेष्ठ प्रेषितांपेक्षा 
मी कमी नव्हतो. '"प्रेषितांची चिन्हे ही आहेत: चिन्हे, 
चमत्कार, अद्‌भुत कृत्ये ही खरोखरच सर्व 
सहनशीलतेने मी तुम्हांमध्ये केळी. "कारण मी 
तुम्हांला भार झालो नाही, ही गोष्ट सोडली तर, इतर 














इच्छितो तसे तुम्ही मला आढळणार नाही. आणि जसे 
तुम्ही इच्छित नाही तसा असलेला मी तुम्हांस आढळेन. 
म्हणजे कदाचित भांडणे, मत्सर, राग, कलह, चहाड्या, 
कुजबूज रूसणे, अव्यवस्था ही दिसून येतील. म्हणजे 
मी पुन्हा आल्यावर माझा देव मला तुम्हाजबळ नीच 
करील. आणि ज्यांनी पूर्वी पाप केले होते आणि 
आपण केलेल्या जारकर्माचा, अशुद्धपणाचा, व 
'कामातुरपणाचा त्याग केला नाही, व त्यांच्याबद्दल 
पश्चात्ताप केला नाही, अशा अनेकांसाठी मला शोक 
करावा लागेल. 











शेवटची सूचना आणि सलाम 

| ही माझी तुम्हांला भेटण्याची तिसरी वेळ आहे. 
“प्रत्येक गोष्ट दोन किंबा तीन साक्षीदारांच्या 
साक्षीने सिद्ध करावी.” मी अगोदरच सूचना 











मंडव्व्यापेक्षा ही गोष्ट सोडली तर तुम्ही कशात उणे 
आहात? या चुकोबद्दल मला क्षमा करा. 

'*पाहा, आता तिसऱ्यांदा तुम्हाकडे येण्यासाठी मी 
तयार आहे. आणि मी तुम्हांला भार होणार नाही. 





दिलेली होती जेव्हा दुसऱ्यावेळी मी तुमच्याबरोबर 
होतो. आता मी तुमच्यात नसताना ती सूचना पुन्हा 
सांगतो: माझ्या परत येण्याच्या वेळी अगोदर ज्यांनी 
पाप केले त्यांना मी सोडणार नाही किंवा दुसऱ्यांनाही 











कारण मी तुमची संपतती मिळवायला येणार नाही. तर 


नाही. "ख्रिस्त माझ्याठ्ठारे बोलतो याविषयीच्या 





तुम्हांला मिळवण्यासाठी येणार आहे. शेवटी मुलांनी 


पुराव्याची तुम्ही मागणी करीत आहात. तुमच्याशी 





त्यांच्या आईवबडिलांसाठी बचत करायची नसते तर 
आईवडिलांनी मुलांसाठी बचत करायची असते. 
15म्हणन 2 की. सी जे टस 

[ून मी फार आनंदाने माझ्याकडे जे काही आहे, 











व्यबहार करताना तो अशक्त नाही तर सामर्थ्यशाली 
आहे. “कारण जरी तो अशक्तपणात वधस्तंभावर 
खिळला गेला तरी तो देवाच्या सामर्थ्याने जिवंत आहे, 








ते तुमच्यासाठी खर्च करीन आणि स्वत:देखील खर्ची 


कारण आम्हीही त्याच्यामध्ये अशक्त आहोत. तरी 





पडेन. जर मी तुमच्यावर अधिक प्रेम करतो तर 
तुम्ही माझ्यावर कमी प्रेम कराल? 

'६तर असो, मी चतुर असल्याने, मी तुमच्यासाठी 
ओझे झालो नाही, तर मी तुम्हांला चकविले ब पकडले, 

















देवाच्या सामर्थ्याने त्याच्याबरोबर तुमच्यासाठी आम्ही 
जिवंत असू. 





प्रत्येक ... करावी अनुवाद 19:15 


2 करिंथकरांस 13:5-14 


236 








"तुम्ही विश्‍वासात आहा की नाही याविषयी स्वत:ची 
परीक्षा पाहा. पारख करा. स्त्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे, 
ह्याची जाणीव तुम्हांला होत नाही का? जर अर्थात 
तुम्ही परीक्षेत उतरला नाही तर. आणि माझा विश्‍वास 








करतो. आणि आम्ही प्रार्थनाही करतो, ती अशी की, 
तुम्ही पूर्ण व्हावे. '"यामुळे तुम्हापासून आम्ही दूर 
असताना हे तुम्हांला लिहितो, यासाठी की, प्रभूने जो 
अधिकार तुम्हांला खाली पाडून टाकण्यासाठी नव्हे 














आहे की, तुम्ही हे शोधाल की, या परीक्षेत आम्ही 
अनुत्तीर्ण झालो नाही. "आता आम्ही देबाजबळ अशी 
प्रार्थना करतो की, तुम्ही काहीही चुकीचे करणार 
नाही. आम्ही परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे यासाठी नव्हे तर 
अशासाठी की, आम्ही जरी नाकारलेल्यासारखे 
असलो तरी तुम्ही चांगले काम करावे. “कारण 
खरेपणाविरुद्ध आम्हांस काही करता येत नाही. तर 
खरेपणासाठी करता येते. *जेव्हा आम्ही अशक्त आहो 
आणि तुम्ही शक्तीमान आहा, तेव्हा आम्ही आनंद 
































तर वृद्धीसाठी मला दिला त्याप्रमाणे जबळ आल्यावर 
मी कठोर वागू नये. 

1'शेबटी बंधूनो, आपण भेटू या. परिपूर्णतेकडे 
ध्येय असू द्या. जसे मी तुम्हांला सांगितले तसे करा. 
एका मनाचे व्हा, शांतीने राहा. आणि प्रीतीचा व 
शांतीचा देव तुमच्याबरोबर असेल. !“पवित्र चुंबनाने 
एकमेकास भेटा. !?सर्वब संत आपणंस सलाम सांगतात. 
प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवाची प्रीति आणि 
पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सर्वाबरोबर असो. 





'पौलाचे गलतीकरांस पत्र 





]| प्रेषित पौलाकडून, प्रेषित होण्यासाठी मी 
मनुष्यांकडून निवडला गेलो नाही. मनुष्यांकडून 
मला पाठविण्यात आले नव्हते. देव जो पिता त्याने व 
येशू ख्रिस्ताने मला प्रेषित केले. देवानेच येशूला 
मरणातून उठविले. 

ः्हे पत्र खरिस्तामधील जे बंधु माझ्याबरोबर आहेत 
त्यांच्याकडूनही आहे. आणि हे गलतीया* येथील 
मंडव्व्यांना (विश्‍्बासणाऱ्यांच्या गटांना) लिहिले आहे. 

यांची कृपा चांगुलपण व शांति तुम्हाबरोबर असो. 
“येशूने स्वत:ला आमच्या पापांसाठी दिले. ज्या दुष्ट 
जगात आम्ही राहतो त्यापासून आम्हांला मुक्त 
करण्यासाठी त्याने असे केले आणि देव जो पिता 
त्याची हीच इच्छा होती. त्याला सदासर्वकाळ गौरव 
असो. आमेन. 


























फक्त एकच सुवार्ता खरी आहे 

€मला आश्‍चर्य वाटते की ज्या देवाने तुम्हांला 
खिस्ताद्वारे बोलाविले आहे त्याच्यापासून तुम्ही इतक्या 
लवकर दुसऱ्या सुवार्तेकडे बळत आहात. ”ती खरी 
सुवार्ता नाही पण असे काही जण आहेत की ते 
तुम्हांला गोंधळात टाकीत आहेत व ख्रिस्ताविषयीची 
सुवार्ता बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. *आम्ही 
तुम्हाला सांगितली त्याहून निराळी सुवार्ता आम्ही किंवा 
स्वर्गातील दूतांनी जर तुम्हांला सांगितली तर देवाचा 
शाप त्याच्यावर येवो. *आम्ही अगोदर सांगितल्याप्रमाणे 
आणि आता पुन्हा सांगतो तुम्ही जी स्वीकारली आहे 
तिच्याहन वेगळी सुवार्ता जर कोणी तुम्हांस सांगत 
असेल तर देव त्याला शाप देवो. 

10आता मी मनुष्याला किंबा देवाला संतोषविण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे काय? मी मनुष्यांना संतुष्ट करीत 
राहिलो असतो तर ख्रिस्ताचा गुलाम झालो नसतो. 









































'गलतीया कदाचित पोलाने सुवार्ता कार्यासाठी केलेल्या पहिल्या 
प्रवासात ज्या मंड ळयांची सुरूवात केली तो भाग. पाहा. प्रे कृ. 
23ब 24 अध्याय. 





'पौलाचा अधिकार देवाकडून आहे 

॥बंधूनो, तुम्हांला माहीत असावे असे मला वाटते 
ते हे की जी सुवार्ता मी तुम्हांस सांगितली तो मानवी 
संदेश नाही. !2कारण मला ती मनुष्यांकडून झालेल्या 
प्रकटीकरणामुळे कळली नाही तर येशू ख्रिस्ताने 
मला ती दाखविली. 

1्यहदी धर्मातील माझ्या पूर्वीच्या जीवनाविषयी 
तुम्ही ऐकले आहे. आणि हे जाणता की देवाच्या 
मंडळीचा मी भयंकर छळ केला होता. आणि तिचा 
नाश करण्याचा ही प्रयत्न केला. !*माझ्या यहदी 
धर्माच्या पालनाबाबत मी माझ्या बयाच्या लोकांपेक्षा 
कितीतरी पुढे होतो. माझ्या पूर्वजांनी दिलेल्या 
शिकवणीविषयी मी त्याला पूर्ण वाहिलेला होतो. 
15त्यामुळे मी जन्मण्याअगोदरच देवाने माझ्यासाठी 
वेगळी योजना आखली होती आणि त्याच्या कृपेत 
त्याची सेवा करण्यासाठी त्याने मला बोलावले. 
16आणि जेव्हा देवाने त्याचा पुत्र मला प्रगट करण्याचे 
ठरविले ते यासाठी की, विदेशी लोकांमध्ये 
पुत्राविषयीची सुवार्ता मी सांगाबी. मी कोणत्याही 
मनुष्याबरोबर सल्लामसलत केली नाही. !“किंबा जे 
माझ्यापूर्वी प्रेषित होते त्यांना भेटण्यासाठी यरुशलेमात 
वर गेलो नाही. त्याऐबजी मी ताबडतोब अरबस्तानात 
गेलो आणि मग दिमिष्कास परत आलो. 

1&मग तीन वर्षांनंतर पेत्रारोबर ओळख करून 
घेण्यासाठी यरुशेलमला गेलो. आणि त्याच्याबरोबर 
मी पंधरा दिवस राहिलो. '*्परंतु प्रेषितांपैकी दुसऱ्यांना 
मी पाहिले नाही; मी फक्त प्रभु येशूचा भाऊ याकोब 
यालाच पाहिले. "आणि मी देवासमोर शपथ घेऊन 
सांगतो की जे काही मी तुम्हांला लिहित आहे, ते 
खोटे नाही. 'नंतर मी सूरीया ब किलीकिया प्रांतांत 
गेलो 

श्परंतु यहदीया येथे विश्‍वासात ज्या ख्रिस्ताच्या 
मंडव्व्या आहेत त्यांना मी व्यक्तीश: माहीत नव्हतो. 
त्यांनी फक्त ऐकले होते. लोक म्हणतात: “ज्या 
मनुष्याने ज्या विश्‍्वासासाठी पूर्वी आपला छळ केला, 











सक 





















































गलतीकरांस 1:24-2:21 





ज्या विश्‍वासाचा त्याने नाश करण्याचा प्रयत्न केला 

तो आता त्याचीच घोषणा करीत आहे.” 2*आणि 
क. त्यांनी टा > प 57 “व 

माझ्यामुळे त्यांनी देवाचे गौरव केले. 








इतर प्रेषितांनी पौळाचा स्वीकार केला 

2 मग चौदा वर्षांच्या काळानंतर मी पुन्हा 

यरुशलेमास गेलो. मी बर्णबाबरोबर गेलो. 
तीतालासुद्धा माझ्याबरोबर घेतले. “मी जावे असे देवाने 
मला प्रगट केले, म्हणून मी गेलो. ज्याप्रमाणे मी पर्वी 
यहदीतर लोकांमध्ये सुवार्ता सांगितली तशी मी 
खाजगीपणे पुढाऱ्यांच्या सभेतसुद्धा सुवार्ता सांगितली. 
यासाठी कौ, भूतकाळातील किंवा चालू स्थितीला 
माझे काम व्यर्थ जाऊ नये. त्याचा परिणाम असा 
झाला कौ, तीत, जो माझ्याबरोबर होता, तो ग्रीक 
असतानाही त्याला सुंता करवून घेण्यास भाग पाडण्यात 
आले नाही. *कारण ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हांला जे 
स्वातंत्र्य मिळाले ते हेरण्यासाठी ब आम्हांला गुलाम 
करता यावे म्हणून ज्या खोट्या विश्‍वासणाऱ्यांना 
आत आणण्यात आले त्यामुळे हे झाले. सुवार्तेमधील 
सत्य तुमच्याजबळच राहावे म्हणून आम्ही 
क्षणभरदेखील त्यांना बश झालो नाही. 

जे लोक महत्त्वाचे आहेत असे लोक समजत 
होते त्यांच्याकडन मला काहीही मिळाले नाही. जे 
कोणी ते होते त्यांच्यामुळे मळा काही फरक पडला 
नाही; सर्व माणसे देवासमोर सारखीच आहेत. काहीही 
असो, त्या प्रतिष्ठित माणसांनी माझ्यामध्ये किंवा 
माझ्या संदेशांमध्ये कोणतीही भर टाकली नाही. 
म्उलट, जेव्हा ते म्हणतात की, विदेशी लोकांना 
सुवार्ता सांगण्याचे कार्य माझ्यावर सोपविण्यात आले 
आहे, ज्याप्रमाणे पेत्राला यहूदी लोकांना सुवार्ता 
सांगण्याचे कार्य सोपविलेले आहे. “कारण ज्याने 
पेत्राला यहूदी लोकांकरिता प्रेषित बनविले त्यानेच 
मला विदेशी लोकांकरिता प्रेषित बनविले. "म्हणून 
याकोब, पेत्र ब योहान ज्यांची मंडळीचे आधारस्तंभ 
म्हणून प्रसिद्धी होती, त्यांनी देवाने मला दिलेला 
अधिकार ओळखला आणि बर्णबा व माझ्याशी 
सहभागितेचे चिन्ह म्हणून हात मिळविला ब सहमती 
दर्शविली की आम्ही विदेशी लोकांमध्ये जाऊन संदेश 
द्याबा. आणि त्यांनी जाऊन यहदी लोकांना उपदेश 
करावा. "त्यांनी फक्त हेच सांगितले की, त्यांच्या 
गरिबांना मदत करण्याची आम्ही आठवण ठेवावी. 
आणि मी ते सर्व करण्यास राजी होतो एवढेच नव्हे 
तर ते करण्यास अधीर झालो होतो. 
















































































238 


पेत्राची चूक झाली असे पौल दाखवून देतो 

1पण, जेव्हा पेत्र अंत्युख्यात आला तेव्हा मी 
त्याला उघडपणे विरोध केला. कारण त्याने स्पष्टपणे 
चूक केली होती. !“कारण याकोबाने पाठविलेली 
'काही माणसे येण्यापूर्वी पेत्र विदेशी लोकांबरोबर जेवत 
असे. पण जेव्हा ते (याकोबाने पाठविलेले यहदी) 
आले तेव्हा त्याने अंग काढन घेतले आणि तो विदेशी 
लोकांपासून वेगळा झाला. कारण या यहूदी लोकांचा 
विश्‍वास होता की, विदेशी माणसांची सुंता झालीच 
पाहिजे, म्हणून त्यांची त्याला भीती वाटत होती. 13व 
बाकीचे यहदी लोकसुद्धा त्याच्या ढोंगामध्ये सामील 
झाले, येथपर्यंत की, बर्णबासुद्धा त्यांच्या ढोंगाला बश 
झाला. !*जेव्हा मी पाहिले को, सुवार्तेच्या सत्याच्या 
सरळ मार्गात ते योग्य प्रकारे बागत नाहीत, तेव्हा मी 
सर्वासमोर पेत्राला म्हणालो, “जर त जो यहदी आहेस 
ब यहदीतरांप्रमाणे वागत आहेस ब यहदी माणसाप्रमाणे 
बागत नाहीस तर त विदेशी लोकांना यहदी लोकांच्या 
चालीरीतींचे अनुकरण करण्यास त्यांना कसे भाग 
पाडू शकतोस? 

15आम्ही जन्माने यहूदी आहोत आणि “पापी 
यहूदीतर लोकांपैकी” नाही. !५तरीही आम्हांला माहीत 
होते की, मनुष्य नियमशास्त्रातील कृत्यांनी नीतिमान 
ठरत नाही, तर येश॒ स्त्रिस्तावर विश्‍वास ठेवण्याने 
ठरतो. म्हणन आम्ही आमचा विश्‍वास येश॒ रित्रस्तावर 
ठेवला आहे. यासाठी की, ख्रिस्तावरील विश्‍वासाने 
आम्ही नीतिमान ठरावे, नियमशास्त्रातील कृत्यांनी 
नव्हे. कारण कोणीही देहधारी मनुष्य 
नियमाशास्त्रातील कृत्यांनी नीतिमान ठरणार नाही. 
7म्पण जर, आम्ही ख्रिस्तामध्ये नीतिमान होण्याचे 
पाहतो, तर आम्ही यहदीसुद्धा बिदेश्यांप्रमाणे पापी 
असे आढळतो. याचा अर्थ असा आहे की, ख्रिस्त 
'पापाचा सेबक आहे काय? 

1४अर्थातच नाही! कारण जर मी या सोडून दिलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे पुन्हा शिकविण्यास सुरुवात केली, तर 
मी नियमशास्त्र मोडणारा होतो. !*कारण 
नियमशास्त्रामुळे मी नियमशास्त्राला “मेलो” यासाठी 
'की मी देवासाठी जगावे. मी र्त्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर 
खिळला गेलो. यासाठी की यापुढे मी जगतो असे 
नाही, तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगतो. आता देहामध्ये 
जे जीवन मी जगतो ते मी ज्याने माझ्यावर प्रीती 
केली आणि माझ्याऐवजी स्वत:ला दिले त्या देवाच्या 
पुत्रावरील विश्वासाने जगतो. “मी देवाची कृपा 
नाकारीत नाही. कारण जर नौतिमत्त्व 





















































न्न 
अरे 
र्न 











रः 
प.प 
र्न 





























239 


गलतीकरांस 3:1-24 





नियमशास्त्रामुळे मिळत असेल तर ख्रिस्त विनाकारण 
मरण पावला. 


विश्‍वासाद्वारे देवाचा आशीर्वाद येतो 
अहो मूर्ख गलतीकरांनो! ज्या तुमच्या 
डोव्व्यांसमोर येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर 





केले यासाठी की, अब्राहामाला मिळालेला आशीर्वाद 
ख्रिस्ताद्वारे विदेश्यांना मिळावा. यासाठी की 
विश्‍वासाद्वारे आम्हांला आत्म्याचे अभिवचन मिळावे. 








नियमशास्त्र आणि अभिवचन 
बंधूंनो, मी तुम्हांला रोजच्या जीबनातील 








खिळलेले जाहीर रितीने तुम्हांला वर्णन करून 





देतो ज्याप्रमाणे मी मनष्यांनी अच 
उदाहरण देतो. ज्याप्रमाणे मनुष्यांनी केलेला करार 





सांगितले होते त्या तुम्हांला कोणी भुरळ घातली आहे? 


कोणीही रद्द करत नाही किंवा त्यात भर घालीत 








मला तुमच्याकडून ही एक गोष्ट शिकायची आहे? 


नाही. याबाबतीतसुद्धा तसेच आहे. '6अब्राहामाला व 





आत्म्याची दाने तुम्हाला नियमशास्त्राचे पालन 
करण्याने मिळाली आहेत की सुवार्ता ऐकून तिच्यावर 
विश्‍वास ठेवल्याने मिळाली आहेत? तुम्ही इतके 








त्याच्या बंशजांना अभिवचने दिलेली होती. लक्षात 
घ्या की, ते “आणि त्याच्या वंशजांना” असे 
अनेकजणांसंबंधी म्हणत नाही, तर जसे काय ते एका 








मूखे आहात का को, जे जीवन तुम्ही आत्म्यात सुरू 
०> रळ. विरत ह करणे व “तम्ही 

केले ते आता देहाने पूर्ण करीत आहात? *तुः 
व्यर्थच इतकी दु:खे अनुभवली का? माझी आशा 








व्यक्तीला म्हणते, “आणि तुझ्या संतानाला” (आणि 
तो वंशज) ख्रिस्त आहे. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ 
असा की, देवाने अगोदर निश्‍चित केलेला करार 








आहे की ती व्यर्थ नव्हती. 'दिव जो तुम्हांला आत्मा 


चारशे तीस वर्षे उशिरा आलेल्या नियमशास्त्राने 





पुरवितो आणि तुम्हामध्ये चमत्कार करतो, तो तुम्ही 








अभिवचन रद्द करण्यास केला नव्हता. !*कारण 





नियमशास्त्राचे पालन करता म्हणून का सुवार्ता ऐकून 
तीवर विश्‍वास ठेवला म्हणून तो हे करतो. 
वते कय ७3 करी वम 
, अब्राहामाविषयी पकित्र शास्त्र सांगते तसे आहे: 








वतन जर नियमशास्त्राबर अवलंबून होते, तर येथून 
पुढे ते अभिवचनावर अवलंबून असणार नाही. परंतु 
देवाने अभिवचनामुळे अब्राहामाला मुक्तपणे हे वतन 











“त्याने हळ. कळे कक क 
त्याने देवावर विश्‍वास ठेवला, आणि ते त्याच्यासाठी 
देवाकडून नीतिमत्त्व असे गणण्यात आले .” "मग 





दिले. 
/श््तर मग, नियमशास्त्राचा उद्देश काय होता? 











तुम्हाला समजले पाहिजे की जे विश्‍वास ठेवतात, 


ज्या संतानाला वचन दिले होते त्याच्या येण्यापर्यंत 








तेच अब्राहामाचे खरे वंशज आहेत. *पकित्र शास्त्राने 
आधीच सांगितले आहे की, देव विदेशी लोकांना 


पापामुळे ते अभिवचनाला जोडण्यात आले होते. 
नियमशास्त्र हे देबदूताकरवी मोशे या मध्यस्थाच्या 





त्यांच्या विश्वासाने नीतिमान ठरवील. त्याने 
अब्राहामाला पर्वीच सुवार्ता सांगितली की, “तुझ्याद्वारे 


हाती देण्यात आले. 
पक्षाचा नसतो. पण देव एकच आहे आणि त्याची 


ळे, 20आता मध्यस्थ हा फक्त एकाच 








सर्व राष्ट्रे आशीर्वादित होतील.” "म्हणून ज्यांचा 

विश्‍वास आहे त्यांना विश्‍्वासणाऱ्या अब्राहामासह 

आशीर्वाद मिळेल. '१परंतु नियमशास्त्राच्या कृतीवर 

जे अवलंबून राहतात ते शापित आहेत. कारण शास्त्रात 
अ. प लिहिले 0. “नियमशास्त्राच्या 

असे लिहिले आहे को, “नियमशास्त्राच्या पुस्तकात 











अभिवचने दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून नाहीत. 


मोशेच्या नियमशास्त्राचा हेतु 
2नियमशास्त्र हे देवाच्या अभिवचनाविरुद्ध आहे, 
असा याचा अर्थ होतो का? अर्थातच नाही! कारण 








लिहिलेल्या सर्व गोष्टी करण्यात जो कोणी टिकून 


लोकांना जीबन आणण्यासाठी जर नियमशास्त्र देण्यात 





राहत नाही, तो शापित असो.” !'नियमशास्त्रामुळे 


आले असेल, तर मग नीतिमत्त्व त्याच नियमशास्त्राद्वारे 





कोणीही मनुष्य देवासमोर नीतिमान ठरत नाही, हे 
उघड आहे. कारण शास्त्र सांगते की, “विश्वासामुळे 





येईल. 2*पण पकित्र शास्त्राने स्पष्ट केले आहे की 
संपर्ण जग हे पापाच्या सामर्थ्याने जखडन टाकले 








नीतिमान मनुष्य जगेल .” !*नियमशास्त्र विश्‍वासाचे 
नाही. त्याऐवजी पवित्र शास्त्र असे सांगते की, “जो 
कोणी ते पाळतो तो त्यामुळे जगेल.” /ख्िस्ताने 
आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून मुक्त केले 

तक होऊन क व क 
आहे. आपणासाठी शाप होऊन त्याने हे केले. असे 
लिहिले आहे: “प्रत्येकजण जो कोणी झाडावर टांगला 

















होते, यासाठी की, जे अभिवचन देण्यात आले होते ते 
जे येशू खरिस्तावर विश्वास ठेवतात, त्यांना देण्यात 
यावे. 

23हा विश्‍वास येण्याअगोदर नियमशास्त्राने 
आपणांस कैद्याप्रमाणे पहाऱ्यात ठेवले होते. आणि हा 
येणारा विश्‍वास आम्हांला प्रगट होईपर्यंत आम्हांला 














आहे तो शापित असो.” !*ख्िस्ताने आम्हाला मुक्त 


कैदी म्हणून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या 


गलतीकरांस 3:25-4:24 


240 





विश्वासाच्या आधारे आपण नीतिमान ठरविले जावे 





'पाळता. मला तुमच्याविषयी भीती वाटते मला वाईट 





म्हणून नियमशास्त्र जे आपणांला ख्तरिस्ताकडे घेऊन 
एक कक त होते क: क. होते 25यण 
येणारे होते, ते आपले पालक होते. पण आता हा 





वाटते की, मी तुमच्यासाठी केलेले श्रम व्यर्थ आहेत. 
एबंधूनो, मी तुम्हांला कळकळीची विनंति करतो 








विश्‍वास आलाच आहे, तर यापुढे आम्ही या कडक 
'पालकाच्या अधीन नाही. कारण तुम्ही सर्व सुवार्तवर 
विश्‍वास ठेवल्यामुळे येशू ख्रिस्ताह्ठारे देवाचे पुत्र 
आहात. 





कौ कृपा करून माझ्यासारखे व्हा. कारण मी 
तुमच्यासारखा झालो. असे काही नाही की, तुम्ही 

४७ ळ> डादीळळ प होते 13त॒म्हांला क जळ 
माझे काही बाईट केले होते. !"तुम्हांला माहीत आहे 
की, माझ्या शारीरिक दुर्बलतेमुळे प्रथमत: मी 











/म्कारण तुम्ही जितक्यांनी स्त्रिस्तात बाप्तिस्मा 
घेतला तितक्‍्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केले आहे 
2&तेथे यहदी किंबा ग्रीक, गुलाम किंवा स्वतंत्र, पुरुष 








तुम्हांला सुवार्ता सांगितली. !*आणि माझ्या शारीरिक 
दुर्बलतेबाबत तुमची कठीण परीक्षा होत असतानाही 
उलट माझे एखाद्या देवदूतासारखे तुम्ही स्वागत केले. 








किंवा स्त्री हा भेदच नाही. कारण तुम्ही सर्व ख्त्रिस्त 
येशूमध्ये एक आहात. *आणि जर तुम्ही ख्रिस्ताचे 


जणू काय मीच स्वत: ख्रिस्त असल्यासारखे स्वागत 
केले. '*मग जो आनंद तुम्हांला मिळाला तो कोठे 








आहात तर तुम्ही अब्राहामाचे संतान आणि देवाने 
अब्राहामाला दिलेल्या वचनानुसार वारस आहात. 








आहे? कारण मी तुम्हांविषयी साक्ष देतो की, जर 
तुम्ही समर्थ असता तर तुम्ही तुमचे स्वत:चे डोळे 





मी जे म्हणत आहे ते हे की, जोपर्यंत वारसदार 


काढन ते मला दिले असते. “तुम्हांला खरे सांगितले 





र तोपर्यंत री 
हा लहान मूल आहे तोपर्यंत तो गुलामापेक्षा 

क जरी र ९ 

वेगळा नाही. जरी तो सर्वांचा मालक असला तरी, 








क़ 
म्हणून मी तुमचा वैरी झालो काय? 
17तुम्ही नियमशास्त्र पाळावे असे ज्यांना वाटते 








तो जोपर्यंत त्याच्या पित्याने नेमून दिलेला वेळ आहे 
तोपर्यंत पालकांच्या आणि विश्वस्तांच्या ताब्यात असतो. 





त्यांना तुमच्याविषयी उत्साहवर्धक आस्था आहे, पण 
चांगल्या हेतूसाठी नाही. माझ्यापासून तुम्हांला वेगळे 





अ्याच प्रकारे जोपर्यंत आम्ही “मुले” होतो तोपर्यंत 


करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी की तुम्हांला 








आम्हीसुद्धा या जगाच्या निरर्थक नियमांचे गुलाम 


त्यांच्याविषयी उत्साहवर्धक आस्था वाटेल. '*हे 





होतो. “परंतु जेव्हा काळाची पूर्णता झाली, तेव्हा देवाने 


नेहमीच चांगले असते की, कोणासाठी तरी विशेष 








आपला पुत्र पाठविला, जो स्त्रीपासून जन्मला, व 


(उत्साहवर्धक) आस्था असाबी पण ती कोणत्या तरी 





नियम शास्त्राप्रमाणे वागला. “यासाठी की, त्याने जे 
नियमशास्त्राधीन होते त्यांना सोडवावे व देवाची मुले 
म्हणून स्वीकारावे. 





चांगल्या गोष्टीसाठी आणि मी जेव्हा तुमच्याबरोबर 
असतो, फक्त तेव्हाच नव्हे. '*माझ्या प्रिय मुलांनो, 
तुमच्यामुळे मी पुन्हा एकदा प्रसूतिवेदनातून जात आहे 








€आणि तुम्ही त्याचे पुत्र आहात, म्हणून देवाने 


आणि तुम्ही ख्रिस्तासारखे होईपर्यंत मला तसे करावेच 





आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या अंत:करणात 
पाठविले आहे. आत्मा “अब्बा”* म्हणजे “पित्या” 








लागेल. 2१"आता मला तुमच्याबरोबर तेथे हजर 
राहावेसे व स्वर बदलून वेगव्व्या प्रकारे बोलावेसे 











अशी हाक मारतो. “म्हणून तू आता गुलाम नाही, 
तर एक पुत्र आहेस, आणि जर पुत्र आहेस तर देवाने 
तुला त्याचा वारसदारही बनविले आहे. 








गलतीया येथील ख्रिस्ती लोकांकरिता पोलाचे प्रेम 


वाटते, कारण तुमच्याविषयी मी गोंधळात पडलो आहे 


'हागार आणि साराचे उदाहरण 
2ःजे तुम्ही नियमशास्त्राधीन राह इच्छिता त्या 
तुम्हांला मला विचारू द्या कौ, नियमशास्त्र काय 











थ्गतकाळात जेव्हा तुम्ही देवाला ओळखीत नव्हता, 


म्हणते, ते तुम्हांला माहीत आहे का? असे लिहिले 





न चर जे 9 कयी 4") 
तेव्हा खऱ्या अर्थाने जे देव नव्हते, त्यांचे तुम्ही गुलाम 
होता. *परंतु आता तुम्ही देवाला ओळखता किंवा 


आहे की, अब्राहामाला दोन पुत्र होते. एक त्याला 
गुलाम मुलीपासून झाला व दुसरा स्वतंत्र स्त्रीपासून 








र क त घेतली पय 
आता देवाने तुमची ओळख करून घेतली आहे. तर 
मग आता तुम्ही ज्यांचे गुलाम होण्याचे प्रयत्न करीत 

गी निरुपयोगी नियमाकडे वळ 
आहात त्या दुर्बल आणि निरुपयोगी नियमाकडे कसे 








जन्मलेला देवाच्या वचनाचा परिणाम म्हणून 
जन्मला. 
“या गोष्टी दृष्टांतरूप आहेत. त्या स्त्रिया दोन 








वळता? !तुम्ही विशेष दिवस, महिने, त्रव्तू आणि वर्षे 








अब्बा हा अरेमी शब्द आहे. याचा अर्थ पिता. 


करार आहेत. एक करार सीनाय पर्वतावर झाला. 
आणि ज्यांच्या नशिबी गुलामगिरी होती अशा लोकांना 
त्याने जन्म दिला. हा करार हागारशी संबंध दर्शवितो. 


241 


गलतीकरांस 4:25-5:22 





25हागार ही अरबस्तानातील सीनाय पर्वताचे दर्शक 


न) भ्सत्यापासन (>. ठा 
केला? पून मन वळवणारे तुमचे कठोर 








हल्लीच्या यरुशलेमचे बाह्यरूप आहे. कारण ती 
आपल्या मुलासह गुलामगिरीत आहे. परंतु स्वर्गीय 


च ज्याने की. * बोलाविले णे क्री 
वर्तन ज्याने तुम्हांला बोलाविले त्या देवापासून येत 
नाही. *“थोडेसे खमीर कणकेचा गोळा फुगवून 








यरुशलेम स्वतंत्र आहे. स्वर्गीय यरुशलेम ही आमची 
आई आहे. “म्कारण असे लिहिले आहे, 





जिने जन्म दिला नाही, त्या मूल नसलेल्या 
(स्त्रीने) आनंद करावा! ज्या तुला 





टाकते.” '"प्रभूमध्ये मला तुमच्याविषयी खात्री आहे 
की, जे मी तुम्हांला शिकविले त्याच्याशिवाय इतर 
विचार तुम्ही करणार नाही. परंतु जो तुम्हांला त्रास 
देत आहे, तो कोणी का असेना, दंड भोगील. 

एबंधूजनहो, काही जण असा आरोप करतात 














प्रसूतिवेदना झालेल्या नाहीत ती तू आनंदाने 
घोष कर, आरोळी मार, कारण जिला पती 
आहे तिच्या मुलांपेक्षा सोडलेल्या स्त्रीची मुले 
अधिक आहेत” 








यशया 54.7 


282४बंधूनो, आता तुम्ही इसहाकासारखी देवाच्या 
वचनाचा परिणाम म्हणून जन्मलेली मुले आहात. 
परंतु तो त्यावेळी जसा देहस्वभावाप्रमाणे जन्मला होता 
व त्याने आत्म्याच्या सामर्थ्याने जन्मलेल्यांचा छळ 
केला तसे आता आहे. **पण पवित्र शास्त्र काय 
सांगते? “त्या गुलाम मुलीला व तिच्या पुत्राला घालवून 
दे. कारण गुलाम मुलगा स्वतंत्र स्त्रीच्या मुलाबरोबर 
वारस होणार नाही.” *प्यासाठी बंधूंनो, आपण गुलाम 
मुलीची नाही तर स्वतंत्र स्त्रीची मुले आहोत. 




















तुमचे स्वातंत्र्य राखा 
आम्ही स्वातंत्र्यात राहावे म्हणून ख्रिस्ताने 
आम्हांला मुक्त केले, म्हणून स्थिर राहा. आणि 
नियमशास्त्राच्या जुबाच्या गुलामगिरीचे ओझे पुन्हा 
लादून घेऊ नका. ऐका! मी पौल, तुम्हांला सांगत 
क जर न घेऊन 
आहे की, जर सुंता करून घेऊन तुम्ही 
नियमशास्त्राकडे वळला तर ख्िस्त तुमच्यासाठी 
कोणत्याही किंमतीचा नाही. "सुंता करून घेणाऱ्या 
प्रत्येक माणसाला मी पुन्हा एकदा जाहीर करतो की, 
तो संपूर्ण नियमशास्त्र पाळण्यास बांधलेला आहे. 
तुमच्यापैकी जे नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू 
पाहतात, त्यांचा खरिस्ताबरोबरचा संबंध तुटला आहे. 
कद देवाच्या क 3 
देवाच्या दयेच्या बाहेर आता तुम्ही आहात. “आम्ही 
तर आत्म्याने विश्र्वासाकडून न्यायीपणाच्या आशेची 
वाट पाहात आहोत. “कारण ख्रिस्त येशूमध्ये सुंता 
ळ जिळ य पळ फर २ ती 
झालेले व सुंता न झालेले यांना काही अर्थ नाही तर 
विश्‍वास जो प्रीतीद्वारे कार्य करतो त्याला आहे. 
ग्तुम्ही इतकी चांगली स्त्रिस्ती शर्यत धावत होता 
तर तुम्हाला सत्याचे पालन करण्यास कोणी अडथळा 












































कौ, अजूनही सुंतेची गरज आहे असा उपदेश मी 
करतो. जर तसे आहे तर अजूनही माझा छळ का 
होत आहे? आणि जर मी सुंतेच्या आवश्यकतेविषयी 
उपदेश करीत असतो तर वधस्तंभाविषयीची तत्त्वे 
राहिली नसती. !*माझी इच्छा आहे की, जे तुम्हामध्ये 
अस्थिरता उत्पन्न करतात त्यांनी सुंतेबरोबर स्वत:ला 
नामर्द करून घ्यावे. 

परंतु स्वतंत्रतेमध्ये राहावे म्हणून तुम्हा बंधूना 
देवाने बोलावले आहे. फक्त तुमच्या देहाला जे आवडते 
ते करण्याची एक सबब म्हणून तुमच्या स्वातंत्र्याचा 
उपयोग करू नका. त्याऐबजी प्रीतीमध्ये एकमेकांची 
सेवा करा (दास व्हा). '*कारण संपूर्ण नियमशास्त्राचा 
सारांश एकाच वचनात सामावला आहे. ते सांगते, 
“जसे आपणांवर तसे आपल्या सोबतीच्या व्यक्तीवरही 
प्रेम करा.” '*पण जर तुम्ही एकमेकांना चावत राहिला 
व खाऊन टाकीत असला, तर एकमेकांना गिळून 
टाकणार नाही, याविषयी सावध राहा. 
































आत्मा आणि मानवी स्वभाव 

16घण मी म्हणतो: तुम्ही आत्म्यात चाला, आणि 
तुम्ही देहाच्या पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही. 'र्कारण 
आपला देह ज्याची इच्छा करतो ते आत्म्याविरुद्ध 
आहे, आणि आत्मा जी इच्छा करतो, ती देहाविरुद्ध 
आहेत. परिणाम म्हणून तुम्हांला जे करावयास पाहिजे 
ते करता येत नाही. '*पण जर तुम्ही आत्म्याकडून 
चालविले जाता तर तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही. 
देहाची कर्मे तर उघड आहेत, ती म्हणजे, जारकर्म, 
अशुद्धता, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, चेटूक, द्वेष, 
मारामारी, मत्सर, राग, स्वार्थी हेवेदावे, पक्षभेद, 
>ःदारूबाजी, रंगेळपणा, अशासारख्या दुसऱ्या सर्व 
गोष्टी. या गोष्टींविषयी मी तुम्हाला सूचना देत आहे. 
ज्याप्रमाणे मी पूर्वी तुम्हांला सूचना केल्या होत्या. जे 
लोक अशा गोष्टी करतात त्यांना देवाच्या राज्यात 
वाटा मिळणार नाही. 2*पण आत्मा या गोष्टी निर्माण 
करतो; प्रीति, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयाळूपणा, 
































गलतीकरांस 5:23-6:18 


242 





चांगुलपणा, विश्‍वास, सौम्यता ब आत्मसंयमन. 


मिळेल. *जो कोणी आपल्या देहस्वबभावाचे बीज पेरतो 





अशा गोष्टींविरुद्ध नियमशास्त्र नाही. “जे ख्रिस्त येशूचे 


क देहस्बभावापासन ळे मिळेल 
त्याला तून नाशाच पीक मिळेल. पण 





आहेत त्यांनी देहस्वबभावाला त्यांच्या वासना व 
इच्छांसह वधस्तंभावर ख्ििळळे आहे. “जर आम्ही 








जो आत्म्यात बीज पेरतो, त्याला आत्म्यापासून 
सार्वकालिक जीवनाचे पीक मिळेल. *जे चांगले आहे 








आत्म्याने जगतो, तर तो जसा चालवितो तसे आम्हीसुद्धा 
त्याच्यामागे चालू या. *आम्ही पोकळ बढाई मारणारे, 
एकमेकांना चीड आणणारे, एकमेकांचा हेबा करणारे 
होऊ नये. 





एकमेकांना मदत करा 
6 बंधूंनो, कोणी दोषात सापडला, तर तुम्ही जे 


ते करण्याचा आपण कंटाळा करू नये. कारण आपण 
आळस केला नाही, तर योग्य वेळी आपणांस आपले 
'पीक मिळेल. "तर मग ज्याप्रमाणे आपणांस संधि 
मिळेल, तसे सर्व लोकांचे आणि वबिशेषत: ज्यांनी 
सुवार्तेबर विश्‍वास ठेवला आहे त्यांच्या घराण्याचे 
चांगले करू या. 

71पाहा किती मोठे अक्षरे मी लिहिलीत. ज्यांना 
बाह्य देखावा करणे आवडते, ते तुम्हांला सुंता करून 

















आध्यात्मिकदृष्ट्या पुढारलेले आहात त्या तुम्ही 





घेण्याची सक्ती करतात. परंतु ते अशासाठी साठी की 





रो. क सौम्यतेच्या कक वि य 
त्याला सुधारावे. पण ते सौम्यतेच्या आत्म्याने हे करा. 
आणि स्वतःकडे लक्ष ठेवा. यासाठी की तुम्हीही मोहात 





ख्रिस्ताच्या वधस्तंभामुळे त्यांचा छळ होऊ नये. "परंतु 
सुंता करून घेणारेही नियमशास्त्र पाळीत नाहीत आणि 











पडू नये. एकमेकांची ओझी वाहा. अशा रितीने 
तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल. "कारण जर 
कोणी स्वत:ला महत्त्वाचा समजतो, प्रत्यक्षात तो 
नसला तरी, तर तो स्वत:ची फसवणूक करून घेतो 
“प्रत्येकाने आपल्या कामाची परीक्षा करावी आणि 














तरीही तुमची सुंता व्हावी असे त्यांना वाटते. यासाठी 
की, त्यांना तुमच्या देहावरून फुशारकी मारता यावी. 
रड प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाशिवाय मी 
आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या व 1वाय 
कशाचाही अभिमान बाळगू नये. त्याच्या द्वारे मला 
जग वधस्तंभावर खिळलेले, ब मी जगाला 




















मगच स्वत:ची इतरांबरोबर तुलना न करता 





वधस्तंभावर ख्िळलेला आहे. '*कारण सुंता होणे 





स्वत:विषयी अभिमान बाळगणे त्याला शक्‍य होईल. 
$कारण प्रत्येकाला त्याची स्वत:ची जबाबदारी 





किंवा न होणे काही नाही, तर नवी उत्पत्ति हीच 
महत्त्वाची आहे. !“तर जितके हा नियम पाळतील 








असलीच पाहिजे. ज्याला कोणाला देवाच्या बचनांचे 
शिक्षण मिळाले आहे, त्याने जो शिक्षण देत आहे 
त्याला सर्व चांगल्या गोष्टीत वाटा द्यावा. 





जीवन हे शेत पेरणाऱ्यासारखे आहे 
ग्तुम्ही फसू नका. देवाची थट्टा होणे शक्‍य नाही 


तितक्यांवर आणि देवाच्या सर्व इस्राएलावर शांति व 
दया असो. 

1एआता इथून पुढे मी एवढेच मागतो की, यापुढे 
कोणीही मला त्रास देऊ नये. कारण आधीच मी 
येशूच्या खुणा माझ्या शरीरावर धारण केलेल्या आहेत. 
1€बंधूनो, आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा 














'कारण एखादी व्यक्ति जे पेरीते त्याचेच त्याला फळ 


तुमच्याबरोबर असो. आमेन. 


'पौलाचे इफिसकरांस पत्र 





रय क वा न सी हहे 
देवाच्या इच्छेने झालेला येशू ख्रिस्ताचा दास पौल 
याजकडून, 





यासाठी की, ज्या आम्ही ख्रिस्तावर अगोदरच 
आशा ठेवली होती, त्या आम्हांकडून त्याच्या गौरवाची 











इफिस* येथे जे देवाचे लोक आहेत त्यांना व 
येशू ख्रिस्तावर विश्‍वास ठेवणाऱ्ययांना, 

ट“देब आपला पिता आणि आपला प्रभु येशू ख्रिस्त 
यांजकडून कृपा व शांति असो. 





ख्रिस्तात आध्यात्मिक आशीर्वाद 
3आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित 
असो. त्याने स्वर्गराज्यातील प्रत्येक आध्यात्मिक 
आशीर्वाद देऊन आम्हांला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित 
क. कर 4ख्रिस्तामध्ये ७ क. तह रि जग निर्माण 
केले आहे. *स्त्रिस्तामध्ये देवाने आम्हांला जग निर्माण 
होण्यापूर्बी त्याच्या आमच्यावरील प्रेमामुळे 














स्तुति व्हावी. 'ख्रिस्ताह्ठारे तुम्हीसुद्धा जेव्हा सत्याची 
म्हणजे तुमच्या तारणाची सुवार्ता ऐकली आणि 
खिस्तावर विश्‍वास ठेवला, तेव्हा पवित्र आत्म्याच्या 
अभिवचनाचा देवाने तुम्हांवर शिक्का मारला 
14जोपर्यंत देव, आम्ही जे त्याचे आहोत त्यांना पूर्ण 
आणि शेबटचे स्वातंत्र्य देईपर्यंत पवित्र आत्मा हा 
आमच्या वतनाच्या हिश्शाचा विसार आहे. आणि 
यामुळे त्याच्या गौरवाची स्तुति होईल. 




















'पौलाची प्रार्थना 
यासाठी, जेव्हापासून मी तुमच्या प्रभु येशबरील 








त्याच्यासमोर आम्ही निर्दोष ब पवित्र असावे म्हणून 
निवडले आहे. त्याच्या कृपायुक्त हेतूनुसार येशू 
खिस्ताह्वारे त्याने दत्तक होण्यासाठी आमची नेमणूक 
केली 

केली. 








बिश्‍वबासाविषयी ऐकले आणि देवाच्या लोकांबह्ृलच्या 
तुमच्या प्रेमाविषयी ऐकल, '"तेव्हापासन तुमच्यासाठी 

देवाचे उपकार मानण्याचे मी थांबविले नाही. मी 
प्रार्थना करतो की, आमच्या प्रभु येशू स्त्रिस्ताचा देव, 











त्याने हे त्याच्या गौरवी कृपेची स्तुति व्हावी म्हणून 
स मळ री क 
केले. ही कृपा त्याने त्याच्या प्रिय पुत्राह्ठारे आम्हांला 





गौरवी पिता, तुम्हाला ज्ञान व प्रकटीकरणाचे 
आध्यात्मिक सामर्थ्य जे पित्याविषयी ज्ञान तुम्हांला 





फुकट दिली. "त्याच्यामध्ये ख्रिस्ताच्या रक्ताने आम्ही 

स्वतंत्र केले गेलो, त्याच्या कृपेच्या समृद्धीने आम्हांला 

आमच्या पापांची क्षमा मिळाली आहे. “त्याची कृपा 
कक. समजबद्धी 

आपले ज्ञान आणि समजबुद्धी वाढविण्यास कारणीभूत 


८१ 








पुरवील, ते देवो. 

18मी असे सांगतो की, तुमच्या अंत:करणाचे डोळे 
प्रकाशित होबोत यासाठी की तुम्हाला तुमच्या 
'पाचारणाची आशा व संतांमध्ये त्याच्या वतनाच्या 














ठरली आहे. *ख्िस्तामध्ये आपणांला दाखविण्याच्या 
र 


त्याच्या अनुग्रहाप्रमाणे त्याच्या इच्छेचे रहस्य 


वैभवाची श्रीमंती किती आहे हे कळावे. !*आणि 
आम्हांला विशश्‍बासणाऱ्यांसाठी त्याचे अतुलनीय 








आपल्याला कळविले. !१पृथ्वीबरील आणि स्वर्गातील 
सर्व गोष्टी ख्रिस्तामध्ये एकत्र आणण्यासाठी अशी ती 
योजना काळाच्या पूर्णतेसाठी होती 














सामर्थ्य किती महान आहे, जणू काय त्याच्या प्रचंड 
सामर्थ्याचा तो सराव आहे. 
29जो तो ख्रिस्तामध्ये करतो. जेव्हा त्याला 








1!स्त्रिस्तामध्ये आम्ही देवाचे लोक म्हणन निवडले 





(ख्रिस्ताला) मरणातून उठविले आणि स्वर्गाच्या 








गेलो होतो. यासाठी आम्ही अगोदरच निवडले गेलो 


राज्यात चे उजव्या बसविले ४.0 5. का 
राज्यात देवाच्या उजव्या हाताला बसविले. देवाने 





होतो. देवाचा हेतू लक्षात घेऊन जो सर्व गोष्टी त्याच्या 
इच्छेच्या हेतूनुसार पूर्णत्वास नेतो 











इफिस काही प्राचीन प्रतींमध्ये इफिस' हा शब्द बगळलेला 
> 
आहे. 


खिस्ताला प्रत्येक अधिपती, अधिकारी, सामर्थ्य, 
प्रभूत्व आणि प्रत्येक सामर्थ्याचे नाव जे या युगातच 
नव्हे तर येणाऱ्या युगातही दिले जाईल त्या सवापिक्षा 
उंच ठिकाणी ठेवले. “आणि देवाने ख्रिस्ताला 
मंडळीचा सर्वोच्च प्रमुख केले. “मंडळी ख्रिस्ताचे 





डइफिसकरांस 2:1-3:6 


शरीर आहे. जी पूर्णता त्याने सर्व गोष्टींमध्ये सर्व 
रीतीने भरली आहे, ती पूर्णता तो मंडळीला देतो. 





मरणाकडून जीवनाकडे 


244 





तुम्हाला बहिष्कृत केले होते, आणि देवाच्या 
अभिवचनाशी निगडित अशा कराराशी तुम्ही परके 
असे होता, तुम्ही या जगात आशेशिवाय आणि 
देवाशिवाय जगला. !*पण आता, ख्िस्तामध्ये जे तुम्ही 





पूर्वी तुम्ही आपले अपराध आणि पातके यांमुळे 


एके काळी देवापासून दूर होता, ते तुम्ही ख्रिस्ताच्या 





आध्यात्मिक रीतीने मेला होता, ज्यामध्ये तुम्ही 


बळ पि त्याच्याजवळ 2. 14कारण 
रक्तान त्याच्याजवळ आणल ल आहात. कारण 





पूर्वी जगत होता, जगातील दुष्ट मार्गाचे अनुकरण 
करीत होता, आणि आपल्याला न दिसणारे 
आध्यात्मिक सामर्थ्य ज्याच्याकडे आहे त्या 


त्याच्याद्वारे आम्हांला शांतीचा 
दोन्ही गोष्टी एक केल्या आणि आपल्या शरीराने 
त्याने वैराचा, दुभागणाऱ्या भिंतीचा अडथळा पाडून 


व्रि > लाभ व र 
लाभ झाला आह. त्यान 








सत्ताधीशाचे अनुकरण करीत होता. जे देवाच्या आज्ञा 





टाकला. त्याने नियमशास्त्र त्याच्या 





'पाळीत नाहीत त्यांच्या जीवनामध्ये हाच आत्मा कार्य 
करीत आहे. एके काळी आम्हीसुद्धा त्यांच्यामध्ये 
आमच्या मानवी देहाच्या दुष्ट इच्छांचे समाधान करीत 
होतो आणि आमच्या मानवी मनाच्या दुष्ट वासनांची 

0 तसेच जगातील व इतरांप्रमाणेच 
पूर्तता करीत होतो. तसेच जगातील इतरांप्रमाणेच 
आम्ही त्याच्या क्रोधाची मुले झालो होतो. 

















'नीतिनियमांसहित रह केले. यासाठी की स्वत:मध्ये 
दोघांचा एक मानव निर्माण करून शांति करणे त्याला 
शक्य व्हावे. *“6आणि त्याच्या वधस्तंभावरील 

वकर देवाबरोबर दोघांमध्ये ळर 
मरणाह्वारे देवाबरोबर एका शरीरात त्या दोघांमध्ये 
समेट घडवून आणता यावा, ज्यामुळे या दोन गोष्टीतील 
व | येईल. 17 तो आणि 
वैमनस्य संपवता येईल. “म्हणून तो आला आणि 























*पण देव खूप दयाळू आहे. त्याच्या महान प्रीतीने 


त्याने जे तुम्ही देवापासून दूर होता व जे तुम्ही देबाजबळ 





झर 


ध्यात्मिकदृष्ट्या आमच्या पापांमध्ये मेलेले 
असतानाच त्याने आम्हांला र्त्रिस्ताबरोबर जीवन दिले. 


त्याने आमच्यावर प्रेम केल. आम्ही 
आ 








उठविले न्य 


होता त्या तुम्हाला शांतीची सुवार्ता सांगितली, '*कारण 
त्याच्या द्वारे, आम्हा दोघांचा एका आत्म्याच्या ह्वारे 
व देबाजबळ >> 
देवाजवळ प्रवेश होतो. 
/श्यामुळे, तुम्ही आता परके आणि यहूदीतर नाहीत. 











आम्हांला ख्रिस्ताबरोबर नविन जीवनात उठविले 





तर तुम्ही देवाच्या लोकांबरोबरचे सहनागरिक आणि 














आसनावर बसविले, कारण आम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये 
आहोत. (देवाने हे केले यासाठी की, येणाऱ्या युगात 
त्याच्या अतुलनीय कृपेची संपत्ती दाखविता यावी आणि 
ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हांविषयीची ममता व्यक्त करावी. 
कारण देवाच्या कृपेने विश्वासाच्या ड्वारे तुमचे तारण 





(तुमचे 
:] 
आणि स्वर्गाच्या राज्यात त्याच्याबरोबर त्याच्या 
:] 
:] 
त्या 








देवाचे कुटुंबीय आहात. “तुम्ही प्रेषित आणि संदेष्टे 
या पायावर बांधलेली इमारत आहा, आणि ख्रिस्त 
येशू स्वत: तिचा कोनशिला आहे. संपूर्ण इमारत 
त्याच्याह्वारे जोडली गेली आणि प्रभूमध्ये एक पवित्र 
मंदिर होण्यासाठी वाढत आहे. “त्याच्यामध्ये तुम्हीही 
इतरांबरोबर आत्म्याच्या द्वारे देवाचे राहण्याचे ठिकाण 








झाले आणि ते तुमच्याकडून झाले नाही, तर ते 
क्य जा न. न 9 

देवापासूनचे दान असे आहे. “आणि एखादा काही 
काम करतो त्याचा परिणाम म्हणून नव्हे. यासाठी 
कोणी बढाई मारू नये. !"कारण आम्ही देवाच्या 
हाताने घडविलेले आहोत. ख्रिस्तामध्ये आम्हांला 





तयार करण्यासाठी एकत्र रचले जात आहात. 


'पौलाचे विदेशी लोकांसाठी कार्य 
या कारणासाठी मी, पौल तुम्हा विदेशी लोकांसाठी 
ख्रिस्त येशूचा कैदी आहे. टदेवाची कृपा 








चांगल्या कामासाठी निर्माण केले. जे देवाने अगोदरच 
तयार केले होते. यासाठी की, त्यामध्ये चालणे 
आम्हांला शक्य व्हावे. 








ख्िस्तामध्ये एक 
॥म्हणून, आठवा की एके काळी, तुम्ही यहूदीतर 
म्हणून जन्मला होता आणि त्यांना (विदेश्यांना) सुंता 
न झालेले असे, ज्यांची सुंता झालेली होती ते यहूदी 








तुमच्यापर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे काम 
माझ्यावर सोपवल्याचे तुम्ही जाणता *आणि जशी मी 
अगोदर तुम्हांला थोडक्यात लिहिली होती ती देवाची 
गूढ योजना मला प्रकटीकरणाच्या द्वारे कळविण्यात 
आली. “जर तुम्ही ती वाचाल तर तुम्हांला माझ्या 
खिस्ताच्या रहस्याविषयीचे पूर्ण ज्ञान होणे शक्य होईल. 
अमागील पिढ्यांमध्ये हे रहस्य मनुष्यांच्या पुत्रांना 
सांगण्यात आले नव्हते, जसे आता त्याच्या पवित्र 























लोक म्हणत होते. “आठवा की, त्यावेळी तुम्ही 


प्रेषितांना आणि संदेश देणाऱ्यांना आत्म्याच्या द्वारे 





ख्िस्तविरहित, देवाचे लोक जे इस्राएल त्या समाजातून 


क वळ व्हे वळी ळच 
प्रकट करण्यात आले आहे. 6हे रहस्य ते आहे की 


245 





सुवार्तेद्ठारे विदेशी लोक हे यहूदी लोकांबरोबर 
सहवारसदार आहेत, ते एकाच शरीराचे अवयव 
आहेत. आणि ख्रिस्त येशूमध्ये देवाने दिलेल्या 
अभिवचनामध्ये सहभागीदार आहेत. 

म्देवाच्या प्रभावी कृतीच्या सामर्थ्याचा परिणाम 





इफिसकरांस 3:7-4:14 


कार्य करण्यास तो समर्थ आहे, त्याला मंडळी आणि 
ख्रिस्त येशमध्ये सर्ब पिढ्यानपिढ्यासाठी सदासर्वकाळ 
गौरव असो. 


शरीराचे ऐक्य 





म्हणून जे कृपेचे दान मला देण्यात आले होते त्यामुळे 


रथ म्हणन मी, जो प्रभमधील कैदी, (दास) तो 
तुम्हांला विनंती करतो, देबाकडन तुम्हाला जे 





मी सुवार्ता सांगण्याची जबाबदारी दिलेला सेबक झालो. 





श्जरी मी देवाच्या सर्ब लोकांमध्ये लहानातील लहान 
व. डा मर संपत्तीची 
आहे तरी मला हे देवाच्या गहन अशा संपत्तीची 





'पाचारण झालेले आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे 
राहा. “नेहमी नम्रता, सौम्यता दाखवा. आणि 





सुवार्ता यहूदीतरांना सांगाबी हे कृपेचे दान मला दिले 
कळ सीमिळ र 
गेले , 


सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने राहा. 
उशांतीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी 








9आणि रहस्यमय योजना सर्व लोकांना 


प्रत्येक गोष्टीत प्रयत्न करा. *एक शरीर ब एकच 





'कळविण्यास सांगितली. ज्या देवाने सर्व गोष्टी निर्माण 
केल्या, त्याच्याकडे काळाच्या सुरूवातीपासून ही 





आत्मा आहे. ज्याप्रमाणे तुम्हालाही एकाच आशेत 
सहभागी होण्यास बोलाविले होते. एक प्रभु, एक 





रहस्यमय योजना देवामध्ये लपून अशी राहिली होती. 
1९्यासाठी की आता मंडळीह्वारे सत्ताधीश आणि 


विश्‍वास, एक बाप्तिस्मा, ५एक देव आणी पिता जो 
सर्वांचा च्य जो ज्म गोष्टीद्वारे ह, 
सर्वांचा मालक आहे. जो प्रत्येक गोष्टीट्ठारे कार्य 





आकाशातील शक्ती यांना देवाचे वेगवेगळ्व्या प्रकारचे 
ज्ञान व्हावे. देवाच्या अनंतकाळच्या हेतला 





करतो आणि जो प्रत्येकात आहे, 
7्ख्रिस्ताच्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणांस 








अनुसरून जे त्याने आपला प्रभु येश॒ र्त्रिस्त याच्यामध्ये 


प्रत्येकाला कृपेचे विशेष दान दिले आहे. “यासाठीच 








पूर्णत्वास नेले. “त्या ख्रिस्तामध्ये आम्हांला देवाच्या 
समक्षतेत आमच्या ख्रिस्तावरील विश्वासामुळे धैर्य 
आणि पूर्ण विश्वास आहे. "म्हणून, मी प्रार्थितो की, 
तुमच्यासाठी मला होणाऱ्या कलेशामुळे तुम्ही माघार 


अळी > क. 3 आ. अये वळ 
घऊ नय. कारण ह कलश आमच गौरव व आहत. 














खिस्ताची प्रीति 


पवित्र शास्त्र असे म्हणते, 





“जेव्हा तो उच्चस्थानी चढला, तेव्हा त्याने 
युद्धकेद्दांस ०. वि आपणांबरोबर ७. ळक 
यु आपणांबरोबर नेले आणि त्याने 
लोकांना देणग्या दिल्या.” 
स्तोत्र. 68-78 
9 जेव्हा क्य > न & ११ 
आता, जेव्हा ते असे म्हणते, “बर चढला" तर 








14-5या कारणासाठी ज्याच्यापासन स्वर्गातील 
या कारणासाठ पून स्वर्गातील 
आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक घराण्याला नाव मिळाले 


त्याचा अर्थ काय? म्हणजे तो पृथ्वीच्या खालील 
प्रदेशात सुध्दा उतरला असाच होतो की नाही? !१जो 








आहे, त्या पित्यासमोर गुडघे टेकन प्रार्थना करतो. 


खाली उतरला तोच वर सर्व स्वर्गाहन उंच ठिकाणी 





16मी प्रार्थना करतो की, त्याने आपल्या वेभवी 
संपत्तीप्रमाणे तुम्हांला त्याच्या आत्म्याच्या ह्वारे, 





चढला. यासाठी की सर्व गोष्टी त्याला भरता याव्यात. 
आणि त्याने स्वत:च काही लोकांना प्रेषित, इतर 











पराक्रमाने तुमच्या अंतर्यामी बलवान होण्यास मान्यता 
द्यावी. !7आणि विश्‍वासाद्वारे ख्रिस्त तुमच्या 


काही जणांना भविष्य सांगणारे सुवार्तिक, तर 
दुसऱ्यांना मेंढपाळ व शिक्षक असे होण्याची दाने 





अंत:करणात राहावा. व तुमची मुळे चांगली रुजलेली 


दिली. ख्रिस्ताने त्या देणग्या देवाचे लोक सेवेच्या 














व प्रीतीत मुळावलेली असावी. !*यासाठी की, सर्व 


कार्यासाठी तयार करण्यास ब आत्मिकरीतीने 





संतांच्यासह स्त्रिस्ताच्या प्रीतीची रूंदी, लांबी, उंची 





खिस्ताचे शरीर सामर्थ्यवान होण्यासाठी दिल्या. 





आणि खोली किती आहे हे समजून घेण्यास तुम्हांला 
सामर्थ्य प्राप्त व्हावे. आणि ख्रिस्ताची प्रीति जी 
ज्ञान्यांना मागे टाकते हे कळावे यासाठी की तुम्ही 
देवाच्या पूर्णत्वाने भरावे. 








13आम्हा सर्वांना आमच्या पित्यातील एकत्वापणामुळे 
विश्‍वासाची आणि देवाच्या पुत्राविषयीच्या ज्ञानाची 
जाणीव होते आणि पूर्णत्वाची जी परिमाणे ख्रिस्ताने 
आणली आहेत त्या उच्चतेपर्यंत पोहोंचून परिपक्व 

















2०आणि आता देव जो आपल्या सामर्थ्यानुसार 
आम्हांमध्ये कार्य करतो इतकेच नव्हे तर आम्ही 
मागितल्यापेक्षा किंबा आमच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक 














मनुष्य होण्यासाठी आमची वाढ होते. 
1£हे असे आहे म्हणून यापुढे आपण लहान 
बाळकासारखे नसावे. म्हणजे माणसांच्या कपटाने 











इफिसकरांस 4:15-5:14 





त्यांची लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्व देते, अशा 


246 





आहे ते चांगले मात्र निघो. यासाठी की, जे ऐकतील 





यी ळी व. (0 
प्रत्येक नव्या शिकवणुकीच्या वाऱ्याने तुमचे मार्ग 


त्यांना आशीर्वाद प्राप्त होईल. 3०आणि देवाच्या पकित्र 





लाटांनी इकडे तिकडे हेलकावणारे होऊ नयेत 





आत्म्याला दु:खी करू नका. कारण तुम्ही 





15त्याऐबजी आपण प्रेमाने सत्य बोलावे आणि प्रत्येक 
मार्गाने खरिस्तासारखे होण्यासाठी वाढावे. ख्रिस्त हा 
मस्तक आहे. !५ज्यावर सर्व शरीर आधारित आहे, 
ते आधार देणाऱ्या प्रत्येक अस्थिबंधनाने जोडलेले 
आणि एकत्र बांधलेले असते. आणि प्रत्येक भाग 





आत्म्याबरोबर देवाची संपत्ती म्हणून तारणाच्या 
दिवसासाठी शिक्का | मारलेले असे आहात. सर्व 
प्रकारची कटुता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची निंदा 
ही सर्व प्रकारच्या दुष्टाईबरोबर तुम्हामधून दूर 
करावी. एकमेकांबरोबर दयाळ आणि कनवाळ 








वळ. जसे रीच र न पाहिजे र य ९ 
त्याने जसे कार्य करायला पाहिजे तसे करतो. संपूर्ण 
शरीर वाढते व प्रीतीत बळकट होत जाते. 


अशा मार्गाने तुम्ही जगावे 

1म्म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात सावध 

करतो: ज्याप्रमाणे विदेशी त्यांच्या मनाच्या 
कटारे उक > ॥&त्यांची अक 

व्यर्थतेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका. त्यांची 

अंतःकरणे अंधकारमय अशा स्थितीत आहेत आणि 











व्हा. आणि देवाने ख्रिस्तामध्ये क्षमा केली तशी 
एकमेकांना क्षमा करा. 
प्रिय मुलांप्रमाणे देवाचे अनुकरण करणारे व्हा, 
आणि ख्रिस्ताने जशी आमच्यावर प्रीति केली 
तसे प्रीतीमध्ये चाला, त्याने आमच्याकरिता मधुर 
सुगंध असे देवाला अर्पण व यज्ञ केला. 
अजारकर्म, कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता किंवा 
अधाशीपणा याचे तुमच्यामध्ये नावही निघू नये, हे 


























प्र जे जीवन वक र आ. 
दवापासून ज॑ जीवन येते त्यापासून त॑ बगळ झाल 


देवाच्या पवित्र लोकांसाठी योग्य नाही. “तसेच 





वे री अजाण ऱ् त्यांची 
आहेत. कारण ते अजाण आहेत, आणि त्यांची 
अंत:करणे कठीण झाली आहेत. "त्यांना आता 





कोणतेही लाजिरवाणे भाषण, मर्खपणाचे बोलणे किंबा 
घाणेरडे विनोद तुमच्यात अस नयेत. ते योग्य नाही 














कशाचीच लाज वाटत नाही व त्यांनी स्वत:ला 
'कामातुरपणाला वाहन घेतले आहे व प्रत्येक 





उलट उपकारस्तुति असावी. "कारण तुम्हांला हे 
माहीत असावे की: जो मनुष्य जारकर्मी, अशुद्ध 








प्रकारच्या अशुद्धतेच्या सबयीला वाहन घेतले आहे. 


किंबा अधाशी जे मर्तिपेजेसारखेच आहे, त्या मनुष्याला 





परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्त शिकला नाही 
आणि “मला यात काही शंका नाही कौ, तुम्ही 
त्याच्याविषयी ऐकले आहे. आणि येशूमध्ये जे सत्य 


देवाच्या आणि ख्रिस्ताच्या राज्यात बतन असणार 
नाही. 
€ोकळ भाषणाने कोणी तुम्हांला फसवू नये. 











ळर क्य प > व 
आहे त्याप्रमाणे त्याचे अनुयायी म्हणून ते सत्य तुम्ही 
शिकला असाल. “तुमच्या पूर्वीच्या जीबनाविषयी, 





कारण या कारणांमुळे जे आज्ञा मोडतात, त्यांच्यावर 
क. देवाचा "३ “सी > 
देवाचा क्रोध येणार आहे. “म्हणून त्यांचे भागीदार 





तुम्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करून 
घेण्यास शिकविले होते, जो मनुष्य फसवणुकीच्या 


होऊ नका. *मी हे सांगतो कारण एके काळी तुम्ही 
पूर्णपणे अंधारात होता, पण आता तुम्ही प्रभूचे अनुयायी 





इच्छेने अशुद्ध झाला आहे, / यासाठी तुम्ही 
अंत:करणामध्ये ब आत्म्यात नवे केले जावे आणि 
2%नबा मनुष्य तुम्ही धारण करावा, जो देवाप्रमाणे 











म्हणून पूर्ण प्रकाशात आहात. प्रकाशात चालणाऱ्या 
लेकरांसारखे व्हा. *कारण प्रकाशाची फळे प्रत्येक 
चांगुलपणात, नीतीमत्त्वात, आणि सत्यात दिसन येतात. 








निर्माण केलेला आहे. “म्हणन लबाडी करू नका! 
प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्याबरोबरच्या व्यक्तीशी खरे तेच 
बोलावे.” 2““तुम्ही रागवबा पण पाप करू नका 





7१नेहमी प्रभूला कशाने संतोष होईल हे शोधण्याचा 
प्रयत्न करा. !'आणि अंधाराची जी निष्फळ कार्ये 
आहेत त्यांचे भागीदार होऊ नका. तर उलट, ती 








सर्यास्तापर्वी तुम्ही तुमचा राग सोडन द्यावा. “र्तुमचा 
'पराभव करण्याची सैतानाला संधी देऊ नका. “*जो 
कोणी चोरी करीत असेल तर त्याने यापुढे चोरी 





उघडकौोस आणा. टकारण ज्या गुप्त गोष्टी त्यांनी 
कर ल्क बोलणेही लज्जास्पद > 
केल्या आहेत, त्याविषयी बोलणेही लज्जास्पद आहे. 
13घण जेव्हा र व्र होते डी 
पण जेव्हा सर्व काही प्रकाशाह्वारे उघड होते, तेव्हा 











'करू नये. उलट, त्याने आपल्या हातांनी काम करावे 
यासाठी की जो कोणी गरजू असेल त्याला त्यातून 
वाटा देण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी असावे. 
2*तुमच्या तोंडून कोणतीही वाईट भाषा न निघो, 
तर आध्यात्मिक सामर्थ्यासाठी ज्याची लोकांना गरज 











प्रत्येक गोष्ट दिसते, *आणि जी प्रत्येक गोष्ट दिसते, 
ती प्रकाश आहे. म्हणूनच आम्ही असे म्हणतो: 





क ध्हे झोपलेल्या जागा कच य > ऊठ 
हे झोपलेल्या जागा हो व मेलेल्यांतून ऊठ, 
आणि ख्रिस्त तुझ्यावर प्रकाशेल.” 


247 





1अऱ्हणून, तुम्ही कसे जगता, याविषयी सावध असा. 
मूर्ख लोकांसारखे होऊ नका. तर शहाण्या 
लोकांसारखे व्हा. !“जे चांगल्या संधीचा उपयोग 





इफिसकरांस 5:15-6:12 


ः्झ्हे क्ट रे कर 
हे गूढ सत्य फार महत्त्वाचे आहे आणि मी हे 
सांगत आहे की ते ख्रिस्त बव मंडळीला लागू पडते. 

33तरीही जळ. रे क 
, तुमच्यातील प्रत्येकाने त्याच्या स्वत:च्या 











करतात. कारण हे दिवस बाईट आहेत. !”म्हणून 
मूर्खासारखे वागू-नका, तर उलट देवाची इच्छा काय 

र जाणन ध्द्रा पिऊन झिंगल्यासारखे ळर 
आहे ते जाणून घ्या. द्राक्षारस पिऊन झिंगल्यासारखे 
राहू नका. त्यामुळे मनुष्य सर्वच बाबतीत बेताल 
गीते 


होतो. उलट आत्म्याने पूर्ण भरले जा. "स्तोत्रे, गीते, 
आणि आध्यात्मिक गीतांनी एकमेकाबरोबर सुसंवाद 











पत्नीवर प्रेम केले पाहिजे. ब पत्नीनेही पतीचा मान 
'राखाला पाहिजे. 


मुले आणि आईवडील 
मुलांनो, प्रभशी प्रामाणिक राहन आपल्या 
आईवडिलांच्या आज्ञा पाळा. कारण ते योग्य आहे 











साधा. गाणी गा. आणि आपल्या अंत:करणात प्रभूसाठी 
गायन गा. आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावात देव 
जो आपला पिता आहे त्याचे प्रत्येक गोष्टीबद्दल नेहमी 
उपकार माना. 





पती-पत्नी 


>“तुझ्या वडिलाचा ब आईचा मान राख."* 
3अभिवचनाबरोबरची ही पहिली आज्ञा असल्याने, 
“तुझ्यासाठी सर्व काही चांगले असावे आणि पृथ्वीवर 
तुला दीर्घ आयुष्य लाभावे.”* *आणि वडिलांनो, 
आपल्या मुलांना राग येईल असे करू नका. उलट, 
देवापासून जी माहिती व शिक्षण येते त्यात त्यांना 











ख्रिस्ताच्या भयात एकमेकांच्या अधीन असा. 
“श्पत्नींनो, जशा तुम्ही प्रभूच्या अधीन होता, तशा 
आपल्या पतींच्या अधीन असा. “कारण ख्रिस्त जसा 
मंडळीचे मस्तक आहे, तसा पती पत्नीचे मस्तक 
आहे. ख्रिस्त स्वत:च शरीराचा तारणारा आहे. २*पण, 
ज्याप्रमाणे मंडळी ख्रिस्ताला शरण जाते, त्याचप्रमाणे 











वाढवा. 





गुलाम आणि मालक 
शुलामांनो, तुमच्या पृथ्वीवरील मालकांची आज्ञा 
आदराने, थरथर कांपत, आणि तुमच्या 


अंतःकरणाच्या प्रामाणिकतेने पाळा. ज्याप्रमाणे तुम्ही 
ख्िस्ताची आज्ञा पाळता तशी पाळा. जेव्हा माणसे 








पत्नीने प्रत्येक बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन 


तुमच्याकडे पाहत असतील तेव्हाच फक्त काम करू 





असावे.“पतींनो, ज्याप्रमाणे ख्रिस्त मंडळीवर प्रीति 


नका. मनुष्याला पसंत पडावे यासाठी प्रयत्न करू 








करतो, तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर प्रीति करा. 


नका. उलट ख्रिस्ताच्या गुलामासारखे काम करा, 





त्याने तिच्यासाठी स्वत:ला दिल, “यासाठी की, त्याने 








कारण (ख्रिस्ताचे गुलाम) देवाची इच्छा आपल्या 





तिला देवाच्या बचनरूपी पाण्याने धुऊन निर्मळ 


अंत:करणापासून पूर्ण करतात. “गुलाम म्हणून 


१ 





करावे. /म्यासाठी की, तो मंडळीला स्वत:साठी गौरवी 
वधू म्हणून सादर करील. तिला कोणताही डाग नसेल. 
किंबा सुरकुती किंबा कोणत्याही प्रकारची अपूर्णता 











कळ जण माणसांची क “प्रभची ी 
उत्साहाने जणू काय माणसांची नव्हे, तर “प्रभूच 
सेवा करीत आहात, असे काम करा. “लक्षात ठेवा 
की, तुम्हांतील प्रत्येकजण जर काही चांगले करतो 








नसेल तर ती पवित्र व निर्दोष असेल. याप्रकारे 
पतींनी सुद्धा आपल्या पत्नींबवर असेच प्रेम करावे, 





तर तो गुलाम असो किंबा स्वतंत्र असो, ते त्याला 
प्रभूकडून परत मिळेल. *आणि मालकांनो, तुम्हीही 











जसे ते स्वत:च्या शरीरावर प्रेम करतात. जो कोणी 


त्यांच्याशी तसेच वागा आणि धमकाविण्याचे सोडून 





त्याच्या स्वत:च्या पत्नीवर प्रेम करतो, तो स्वत:वर 
प्रेम करतो. कारण आतापर्यंत कोणीही आपल्या 
शरीराचा द्वेष केला नाही. उलट तो त्याचे पोषण 
करतो. त्याची काळजी घेतो. ज्याप्रमाणे र्त्रिस्त मंडळीचे 
'पोषण करतो ब काळजी घेतो. "कारण आपण त्याच्या 
शरीराचे अवयव आहोत. शास्त्र सांगते त्याप्रमाणे, 




















द्या. लक्षात ठेवा की तुमचा आणि त्यांचा धनी स्वर्गात 
आहे. आणि त्याच्याजवळ पक्षपात नाही. 





देवाची संपूर्ण शस्त्रसामग्री धारण करा 
70शेवटी, प्रभमध्ये तुम्ही त्याच्या महान 
शक्तीसामर्थ्यांने सशक्त व्हा. देवाने दिलेले संपर्ण 











“म्हणून मनुष्य त्याचे वडील ब आई यांना सोडील व 
त्याच्या पत्नीशी जडून राहील. आणि ते दोघे एकदेह 
होतील .”* 











म्हणून ... होतील उत्पत्ति 2:24 





चिलखत धारण करा. यासाठी की तुम्हांला सैतानाच्या 
दुष्ट योजनांविरुद्ध उभे राहता यावे. !*कारण आपले 





तुझ्या ... राख निर्गम 20:12; अनुवाद 5:16 


तुझ्यासाठी ... लाभावे निर्गम 20:12; अनुबाद 5:16 


डइफिसकरांस 6:13-24 


झगडणे, रक्तमांसाबरोबर नाही, तर सत्ताधीशांविरुळ्ध, 


248 





19आणि माझ्यासाठी प्रार्थना करीत राहा. कारण जेव्हा 





अधिकार्‍याविरुद्ध, या अंधकारातील जगाच्या 


मी तोंड उघडेन तेव्हा मला संदेश प्राप्त व्हावा. यासाठी 





सामर्थ्याबरोबर आणि आकाशातील दुष्ट 
आत्म्यांविरुद्ध आहे. '"म्हणून देवाने दिलेली संपूर्ण 





'की धैर्याने मला सुवार्तेचे रहस्य माहीत करून देणे 
शक्य व्हावे. "त्याच्या वतीने मी साखळदंडानी 








शस्त्रसामग्री घ्या. म्हणजे तुम्हाला सर्व ते केल्यावर 


बांधलेला राजदूत म्हणून सेवा करीत आहे. धैर्याने 








टिकून राहता येईल ब वाईट दिवस आल्यावर 
तुम्हाला प्रतिकार करता येईल. !*म्हणून भक्क मपणे 
उभे राहा! सत्याने आपली कंबर बांधा, नीतीमत्त्वाचे 
उरस्त्राण धारण करा. 

15आणि सुवार्ता व शांती यांची घोषणा करण्यासाठी 
सज्जतेच्या बहाणा पायी घाला. “या सर्व गोष्टींबरोबर 
ढाल म्हणून विश्‍वास घ्या. ज्यामुळे त्या दुष्टाने मारलेले 
सर्ब जळते बाण तुम्हांला विझविणे शक्‍य होईल. 
7एआणि तारणाचे शिरस्त्राण घ्या, आणि आत्म्याची 
तलवार जो देवाचा संदेश आहे, तो घ्या. !*प्रत्येकक 
प्रसंगी सर्व प्रकारे प्रार्थनापूर्वक विनंति करून 
आत्म्यात प्रार्थना करा. चिकाटी व प्रार्थनेसह सर्व 
संतांसाठी प्रार्थना करीत जागृत राहा. 



































मला ती सांगता यावी म्हणून प्रार्थना करा. 


शेवटच्या शुभेच्छा 

यासाठी तुम्हाला हे कळावे की मी कसा आहे 
आणि काय करीत आहे, म्हणून तुखिक तुम्हांला 
सर्व काही सांगेल. तो आमचा प्रिय भाऊ आणि 
प्रभूमध्ये विश्‍वासू सेबक आहे. मी त्याला केवळ 
या कारणासाठीच तुमच्याकडे पाठवीत आहे कौ 
माझ्याविषयीचे वर्तमान तुम्हांला कळावे आणि तुमच्या 
अंतःकरणाचे समाधान व्हावे>देबपिता आणि प्रभु 
र र 
येशू ख्रिस्तापासून आता बंधु बहिणींना विश्‍वासासह 
प्रीति आणि शांति लाभो. *जे सर्ब जण आपल्या प्रभु 
येशू खिस्तावर अविनाशी प्रीति करतात, त्या 

सर्वाबरोबर देवाची 
सर्वाबरोबर देवाची कृपा असो. 























'पौलाचे फिलिप्पैकरांस पत्र 


ख्रिस्त येशचे दास असलेल्या पौल ब तीमथ्य 
यांजकडन, फिलिप्पे येथे राहणाऱ्या ख्रिस्त 
येशूमधील देवाच्या सर्व पवित्र लोकांना, तसेच सर्व 
वडील मंडळीला व खास मदतनिसांना, “देब आपला 





पौलाच्या त्रासामुळे प्रभूच्या कार्याला मदत होते 

1बंधूनो, जे काही माझ्या बाबतीत घडले त्यामुळे 
सुबार्ताकार्यात प्रत्यक्ष बाढ झाली हे तुम्हाला कळावे 
अशी माझी इच्छा आहे. !3याचा परिणाम असा झाला 








पिता आणि आपला प्रभु येशू र्त्रिस्त याजपासून तुम्हांस 
कृपा असो. 


'पौलाची प्रार्थना 
अप्रत्येक वेळी जेव्हा मी तुमची आठवण करतो, 
च. तळ भार 4नेहमीच की 
तेव्हा देवाचे आभार मानतो. “नेहमीच तुमच्यासाठी 
> मळ च र्थनेच्यावेळी हेर र आप 
केलेल्या प्रत्येक प्रा मी आनंदाने प्रार्थना 
करतो. कारण अगदी पहिल्या दिवसांपासून ते 
आजपर्यंत सुवार्तेच्या कामात तुमचा सहभाग आहे. 
मला याची खात्री आहे की, ज्या देवाने तुमच्यामध्ये 
अशा प्रकारचे चांगले कार्य सुरू केले आहे, तो 
ख्रिस्त येशू येण्याच्या वेळेपर्यंत ते पूर्ण करीत आणील 
'तुम्हा सबाविषयी असा विचार करणे मला योग्य 
वाटते वाटते कारण तुम्ही माझ्या हृदयात आहात. 
आणि मी तुरूंगात असतानाच केवळ नव्हे तर जेव्हा 
मी सुवार्तेचे सत्य ठासून सिद्ध करीत होतो, तेव्हा ही 
2 कय जी की 
देवाने जी कृपा मला दिली आहे त्यात तुम्हीसुद्धा 
माझ्याबरोबर वाटेकरी होता. “देव माझा साक्षी आहे, 
'कारण ख्रिस्त येशूने जे प्रेम दाखविले त्यामुळे तुम्हां 
सर्वांसाठी मी अधीर झालो होतो. 
*आणि माझी हीच प्रार्थना आहे: 
'की तुमचे प्रेम अधिकाधिक वाढत जाईल 
पूर्ण ज्ञान व सर्व प्रकारच्या समजबुद्धीने 
वाढत जाईल. 
10 मी अशी प्रार्थना करतो की, तुमच्याठायी 
क > जे शद्ध 
हे गुण असावेत, यासाठी को जे शुद्ध व 
निर्दोष ते तुम्ही निवडावे, आणि अशा 
प्रकारे ख्रिस्ताच्या येण्याच्या दिवसासाठी 
तुम्ही शुद्ध व निर्दोष असावे, 
11 आणि देवाच्या गौरवासाठी, स्तुति साठी 
आणि नीतिमत्त्वाचे फळ देण्यासाठी भरून 
स 
जावे. 



































की, राजवाड्याच्या सर्व पहारेकऱ्यांना व येथे 
असणाऱ्या सर्वांना हे माहीत झाले की, मी ख्रिस्ताला 
अनुसरतो म्हणून मला तुरूंगवास भोगावा लागत 
आहे. !*शिवाय, पुष्कळशा बांधवांना माझ्या 
तुरूंगवासामुळे उत्तेजन मिळाले. व ते बोलण्यात 
ख्रिंस्तामध्ये अधिकाधिक धीट होत चालले आहेत 
बन भिता संदेश देत आहेत. 

55हे खरे आहे की त्यांच्यातील काही जण हेव्याने 
वब वैरभावाने ख्रिस्ताचा संदेश देतात, पण इतर चांगल्या 
भावनेने ख्रिस्ताचा संदेश देतात. हे लोक प्रेमापोटी 
असे करतात, कारण त्यांना माहीत आहे की, सुवार्तेचे 
समर्थन करण्यासाठी देवाने मला येथे ठेवले आहे. 
1म्पण दुसरे र्त्रिस्ताची घोषणा स्वार्थी ध्येयाने करतात 
आणि प्रामाणिकपणे करीत नाहीत, कारण त्यांना 
वाटते की, मी तुरूंगात असताना मला त्रास देणे 
त्यांना शकय होईल. 

1&पण त्यामुळे काय होते? महत्त्वाची गोष्ट अशी 
आहे की, प्रत्येक मार्गाने चांगला हेतू असो की बाईट 
हेतू असो, ख्रिस्त गाजविला जातो. आणि त्यामुळे 
मला आनंद होतो. आणि मला आनंद होतच राहील. 
1४कारण मला माहीत आहे तुमच्या प्रार्थनेमुळे आणि 
येश॒ ख्त्रिस्ताच्या आत्म्याह्ठारे येणाऱ्या मदतीमुळे याचा 
परिणाम माझ्या सुटकेत होणार आहे. **हे माझ्या 
उत्सुक अपेक्षेप्रमाणे ब आशेप्रमाणे आहे, कारण मला 
खात्री आहे की, माझी निराशा होणार नाही, पण 
आता नेहमीसारखे माझ्या सर्व धैर्याने माझ्या जगण्याने 
किंवा मरण्याने ख्रिस्ताचा माझ्या शरीराष्वारे महिमा 
होईल. ८प्कारण माझ्यासाठी जगणे म्हणजे ख्रिस्त 
आणि मरणे म्हणजे लाभ आहे. “पण जर मी या 
शरीरातच राहिलो तर त्याचा अर्थ असा की, माझ्या 
कामाचे फळ, आनंद मी अनुभवीन. मला माहीत 
नाही की मी काय निवडीन. या दोन पर्यायातून 















































'फिलिप्पैकरांस 1:28-2:30 


निवडण्यासाठी माझ्यावर मोठा दबाव आहे. माझी 


214 


_ ळे न. पके संपत्ती 2. मळे न 
देवासारखे असणे हे संपत्ती राखून ठवण्यासार खे मानल 





अशी इच्छा आहे की, या जीवनातून जाऊन 


नाही. (उलट त्याने सर्व काही सोडून दिले, आणि 





ख्िस्ताबरोबर असावे कारण ते फार फार चांगले 
होईल. पण तुमच्यासाठी या शरीरात राहणे हे 
माझ्यासाठी अधिक आवश्यक आहे. आणि मला 
याची खात्री असल्याने मला माहीत आहे की मी 


त्याने गुलामाचे स्वरूप धारण केले आणि मनुष्याचे 
रूप धारण केले ब तो आपल्या दिसण्यात 
मनुष्यासारखा झाला. “त्याने स्वत:ला नम्र केले. 
आणि मरेपर्यंत तो आज्ञाधारक राहिला. होय, 











येथेच राहीन व तुमच्याबरोबर असेन. “यासाठी की 


वधस्तंभावरच्या मरणापर्यंत तो नम्र झाला. 





तुमच्याबरोबर पुन्हा असण्याचा परिणाम म्हणून 


४म्हणून देवाने सुद्धा त्याला अत्युच्च केले, व सर्व 





तुम्हांला अभिमान बाळगण्यास अधिक योग्य कारण 
मिळेल. 


जे ० तळ लि 1०्यासाठी 
नावाहून जे नाव श्रेष्ठ आहे ते त्याला दिले. !"यासाठी 
की, स्वर्गात, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली जे आहेत त्या 








2्पण कोणत्याही परिस्थितीत र्त्रिस्ताच्या सुवार्ता 
योग्य अशा प्रकारे तुम्ही वागा. यासाठी की, जरी मी 
तुम्हांला येऊन भेटलो किंबा तुमच्यापासून दूर असलो 
तरी मला तुमच्याविषयी असे ऐकायला मिळो की 
तुम्ही एका आत्म्यात खंबीर असे उभे आहात, तुम्ही 
सुवार्तेच्या विश्वासाने, एकजीवाने धडपड करीत 
आहात. आणि जे तुम्हांला विरोध करतात त्यांना 
तुम्ही भ्याला नाहीत. तुमचे हे धैर्य त्यांच्या नाशाचा 
पुरावा होईल. पण तुमच्या तारणाचा पुरावा होईल. 
आणि हे देवाकडून असेल. “कारण, ख्रिस्ताच्या 
वतीने केवळ त्याच्यावर विश्‍वास ठेवणे एवढेच नव्हे 
तर त्याच्यासाठी दु:ख भोगणे असा हक्क तुम्हांला 
देण्यात आलेला आहे. **माझ्यामध्ये चाललेले युद्ध 
तुम्ही अनुभवलेले आहे आणि पाहिले आहे आताही 
ते माझ्यामध्ये चालले असल्याचे तुम्ही ऐकत आहात. 























संघटित व्हा आणि एकमेकाची काळजी घ्या 

जर मग खिस्तात तुमच्यामध्ये काही उत्तेजन 

आहे, जर तुमच्यामध्ये तुमच्या प्रीतीतून वाढणारे 
सांत्वन आहे, जर तुमच्यामध्ये आत्म्यात काही भाग 
आहे, जर तुमच्यामध्ये जिव्हाळा ब कळवळा आहे, 
श्तर मला पूर्णपणे आनंदी करा. मी सांगतो की, 
तुम्ही त्याच गोष्टीचा विचार करता, एकमेकांविषयी 
सारखेच प्रेम आहे तर आत्म्यात एक व्हा, आणि 

एकच कर ञ्हेबा किंबा क 
एकच उद्देश असू द्या. “हिवा किंबा पोकळ व्यर्थ 
अभिमानाने काहीही करू नका. उलट नम्रतेने 

> रव 2. ळी रक. प्रत्येक आ व्यक्तीने 
एकमेकांना स्वत:पेक्षा चांगले माना. “प्रत्येक व्यक्तीने 


























सर्वांनी येशच्या नावाच्या महिम्यासाठी गुडघे टेकावेत. 
व प्रत्येक जिभेने जाहीर करावे की, “येश ख्रिस्त 
हा देव पिता आहे. 








देवाला पाहिजे तसे लोक व्हा 

म्हणून माझ्या प्रियांनो, जसे तुम्ही मी प्रत्यक्ष 
असतानाच नव्हे तर आता दूर असतानासुद्धा आज्ञा 
पाळता तसे भीतीने कापत तुमचे तारण पूर्ण होण्यासाठी 
कार्य करीत राहा. !*कारण देवच असा एक आहे 
जो तुमच्यामध्ये कार्य करण्याची इच्छा निर्माण करतो 
व तो संतुष्ट होईल अशा रीतीने कार्य पूर्णत्वास नेतो 

प्रत्येक गोष्ट तक्रार किंबा भांडण न करता 
करा, यासाठी की, !ततुम्ही निर्दोष ब शुद्ध असे या 
कुटिल व विपरीत पिढीतील लोकांमध्ये असावे. आणि 
त्यांच्यामध्ये अंधाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे 
चमकावे. “तुम्ही त्यांना जीवनाचे वचन सांगत असता 
माझे शर्यतीत धावणे व्यर्थ झाले नाही असे मला 
दिसते, यासाठी की ख्ञ्रिस्ताच्या परत येण्याच्या दिवशी 
मला तुमचा अभिमान वाटावा. “ततुमच्या 
यज्ञार्पणासमवेत तसेच तुमच्या विश्वासाच्या सेवेसमवेत 
जरी मी अर्पिला गेलो तरी ते आनंदाने करतो आणि 
तुमच्या समवेत आनंदी बनतो. *त्याच प्रकारे , 
तुम्हीसुद्धा आनंदी असावे, आणि तुमच्या आनंदात 
मला सहभागी करावे. 














1 




















'तीमथ्यी व एपफ्रदीत यांच्याविषयी बातमी 
पण मला आशा आहे, प्रभु येशूच्या साहाय्याने 








'केबळ आपलेच हित पाह नये, तर प्रत्येकाने दुसऱ्यांचे 
हितसुद्धा पाहावे 


ख्रिस्ताकडून निस्वार्थी होण्याचे शिका 
श्स्रिस्त येशूच्या ठायी जे निचार होते तसेच तुमचेही 
असू द्या. “जरी तो देवाच्या स्वरूपाचा होता तरी 








मी लवकरच तीमथ्यीला तुमच्याकडे पाठवीन यासाठी 
'की, तुमच्याविषयीच्या बातमीने मला उत्तेजन मिळावे. 
2तोच एक आहे ज्याला पाठविण्याची माझी इच्छा 
आहे कारण माझ्यासारख्याच भावना असणारा दुसरा 
कोणी माझ्याजबळ नाही आणि त्याला तुमच्या 
कल्याणाची मनापासून कळकळ आहे. सर्व जण 











215 





त्यांच्या हिताकडेच लक्ष देतात व ख्रिस्ताच्या हिताकडे 


'फिलिप्पैकरांस 3:1-4:10 


दुसऱ्या कोणाला जगिक गोष्टीवर विश्‍वास ठेवण्यास 





लक्ष देत नाहीत. “आणि तुम्हांला त्याचा स्वभाव 
माहीत आहे, सुवार्ता वाढविण्यासाठी जसे मुलगा 
पित्याची सेवा करतो तशी त्याने त्याच्या योग्यतेने 
माझ्याबरोबर सेवा केली आहे. त्याला तुमच्याकडे 
'पाठविण्याविषयी मी आशा करीत आहे. 














कारण आहे असे वाटते. "तर मला अधिक वाटते. 
मी जेव्हा आठ वर्षांचा होतो, तेव्हा माझी सुंता झाली. 
मी इम्राएल देशाचा आहे. बन्यामिन वंशाचा आहे, 
इब्री आईवडिलांपासून झालेला मी इब्री आहे. 
नियमशास्त्राच्या माझ्या दृष्टिकोनाबदह्दल म्हणाल तर 











माझ्याबाबतीत काय होते ते कळताच त्याला 


तुमच्याकडे पाठवीन. <*आणि माझा असा विश्‍वास 


मी परूशी आहे. “माझ्या आस्थेविषयी म्हणाल तर 
मी मंडळीचा छळ केला. नियमशास्त्राने ठरवून 








आहे की, देवाच्या साहाय्याने मला स्वत:लासुद्धा 
तुमच्याकडे येणे लबकरच शक्‍य होईल. 
25एपफ्रदीत, जो माझा बंधु आहे, सहकारी व 











दिलेल्या नीतिमत्त्वाविषयी मी निर्दोष आहे. “त्याऐबजी 
जो मला लाभ होता तो आता मी ख्त्रिस्तासाठी नुकसान 
असे समजतो. “शिवाय माझ्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या 








सहशिपाई आहे, त्याला तुमच्याकडे पाठविण्याची 


विषयीच्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञानामुळे मी इतर सर्व काही 





आवश्यकता आहे, असे मला वाटले. तसेच तो तुमचा 
प्रतिनिधी आहे जो माझ्या गरजेच्या वेळी मला साहाय्य 
करतो. मी असे करण्याचे ठरविले आहे कारण तो 
तुम्हा सर्वांना भेटण्यास आतुर झाला आहे. *मी 





हानि समजतो. त्याच्यासाठी सर्व काही मी गमावलेले 
आहे. ख्रिस्ताला मिळविण्यासाठी मी सर्व काही कचरा 
समजतो. *आणि त्याला शोधण्यासाठी माझे नीतिमत्त्व 
नसताही म्हणजे नियमशास्त्राबर आधारित नव्हे, परंतु 











त्याला पाठवितो कारण त्याला तुम्हांला फार भेटावेसे 


नीतिमत्त्व जे खरिस्तावरील विश्वासाच्या ह्वारे प्राप्त 





वाटते. तुम्ही तो आजारी असल्याचे जे ऐकले त्यामुळे 
त्याला काळजी वाटत आहे. तो खरोखरच आजारी 
होता, अगदी मरणाला टेकला होता, पण देवाने 
त्याच्यावर करुणा केली; त्याच्यावरच केली असे 





होते ते देवापासून प्राप्त होणारे आणि विश्‍वासावर 
आधारित आहे. *१मला ख्रिस्ताला जाणून घ्यायचे 
आहे आणि जेव्हा तो मरणातून पुन्हा उठला तेव्हा जे 
सामर्थ्य प्रगट झाले त्याचा अनुभव घ्यायचा आहे, 




















नाही, तर माझ्यावरही केली, यासाठी की, मला 
आणखी दुःख होऊ नये. म्हणून, अधिक अधीरतेने, 
मी त्याला पाठवीत आहे. यासाठी की जेव्हा तुम्ही 








मला त्याच्या दु:खसहनामध्ये सुद्धा त्याचा अनुभव 
घेण्यासाठी त्यात भाग घ्यायचा आहे आणि त्याच्या 
मरणाशी अनुरूप व्हायचे आहे. ''या आशेने की, 








त्याला पाहाल तेव्हा पुन्हा एकदा तुम्ही आनंदी व्हाल मला मृतांमधून पुनरुत्थान मिळावे. 
आणि मी निश्चिंत असेन. “म्हणून, प्रभूमध्ये त्याचे 
स्वागत करा आणि अशा लोकांचा सन्मान करा, ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न 





'कारण ख्रिस्ताच्या कामासाठी तो जबळजवळ मेला 
होता. त्याने त्याचे जीबन धोक्यात घातले, यासाठी 
की, माझी सेवा करण्यात तुमच्यात जी उणीव होती 
ती भरून काढावी. 











'कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ख्रिस्त अधिक महत्त्वाचा आहे 


्हे असे नाही की मी अगोदरच बक्षिस मिळविले 
आहे किंबा अगोदरच परिपूर्ण झालो आहे. ज्या 
बक्षिसासाठी ख्रिस्त येशूने मला ताब्यात घेतले ते 
बक्षिस मिळविण्याचा मी प्रयत्न करतो. "बंधूंनो, ते 
मी मिळविले असे मानीत नाही, परंतु एक गोष्ट 
आहे की, जी करण्याचा मी निश्‍चय करतो, जे 

















शेवटी, माझ्या बंधूंनो, प्रभूमध्ये आनंद करा. त्याच 
गोष्टी मी पुन्हा लिहिण्यास मला त्रासदायक वाटत 
नाहीत, आणि ते तुमच्यासाठी सुरक्षित आहे. “कुत्र्या” 
विषयी सावध असा! दुष्कर्माविषयी सावध असा! 
शरीराला इजा करणाऱ्यांपासून सावध असा, "कारण 
आम्हीच खरे सुंता झालेले लोक आहोत, आणि 








भूतकाळात आहे ते मी विसरतो, आणि ते माझ्यापुढे 
आहे ते मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. “ख्रिस्त येशूमध्ये 
बरील पाचारण जे देवाचे बक्षीस त्या उहीष्टासाठी मी 
झटतो. ! तेव्हा आपण सर्व जे परिपक्व (प्रौढ) त्या 
आमची एकच प्रवृत्ती आहे आणि एखाद्या मुद्यावर 
तुम्ही वेगळा विचार केला तरी देव तुम्हांस तेही 

















आम्ही जे देवाच्या आत्म्याने त्याची सेवा करतो ते 
आम्ही येश॒ रित्रस्ताचा अभिमान बाळगतो आणि ऐहिक 








प्रकट करील. फक्त आपण ज्या सत्यापर्यंत पोहोंचलो 
त्याच्याच मागे चालत राहावे. बंधूंनो, माझे 








गोष्टींवर विश्‍वास ठेवीत नाही. “जरी मला स्वत:ला 
जगिक गोष्टींवर विश्‍वास ठेवण्यास जागा आहे. जर 


अनुकरण करण्यासाठी इतरांबरोबर सहभागी व्हा. 
आणि आम्ही जसे तुमच्यासमोर उदाहरणादाखल 





216 





आहोत, त्याप्रमाणे जे चालतात त्यांच्याकडे लक्ष द्या. 
1&कारण रि जसे य नरे आ सांगितले > 

कारण यापूर्वी मी तुम्हांला जसे अनेक वेळा सांगितले 
ब आताही पुन्हा रडत सांगतो, पुष्कळ जण असे 





'फिलिप्पैकरांस 3:1-4:10 


फिलिप्पैच्या ख्रिस्ती लोकांचे पौल आभार मानतो 
1९मी प्रभूमध्ये खूपच आनंदित झालो कारण शेवटी 
तुमची माझ्याबद्दलची काळजी जागृत झाली. अर्थात 











आहेत की, जे ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या वैऱ्यासारखे 

वागतात. !*नाश हा त्यांचा शेवट, पोट हा त्यांचा देव 
ळी त्यांच्या निल॑ज्जपणामध्ये वळ >> 

आहे आणि त्यांच्या निलज्जपणामध्ये त्यांचे गौरव 

आहे ते फक्त ऐहिक गोष्टीविषयीच विचार करतात. 

















तुम्ही नेहमीच माझी काळजी घेतली. परंतु ती 
दाखविण्याची संधी तुम्हांला मिळाली नाही. मी हे 
गरजेपोटी बोलतो असे नाही कारण आहे त्या स्थितीत 
मी समाधानी राहण्याचे शिकलो आहे. गरजू स्थितीत 











2०आमचा स्वदेश स्वर्गात आहे, तेथून येणारा तारणारा 
प्रभु येशू ख्रिस्त याची आम्ही वाट पाहत आहोत. 
अतत्याच्या ज्या सामर्थ्याने तो सर्व काही आपल्या 
स्वाधीन करण्यास समर्थ आहे त्याने तो आपले शरीर 
बदलून टाकील. आणि त्याच्या वैभवी शरीरासारखे 
करील. 








'काही गोष्टी करणे 

म्हणून माझ्या प्रिय आणि भेटीस आतुर झालेल्या 

बंधूंनो, माझा आनंद आणि मुकुट असलेल्यांनो 
मी तुम्हांला सांगितल्याप्रमाणे प्रभूमध्ये स्थिर राहा. 
मी युबदीया आणि संतुखेला सुद्धा प्रभूमध्ये बहिणी 
या नात्याने एकच विचार करण्यासाठी उत्तेजन देत 
आहे. "माझ्या विश्‍वासू सहकाऱ्यांनो, मी तुम्हाला 
सांगतो की, ज्या स्त्रियांनी माझ्याबरोबर सुवार्तेच्या 
प्रसारासाठी कष्ट घेतले आणि ज्यांची नावे जीवनाच्या 
पुस्तकात लिहिली आहेत त्यांना कृपा करून मदत 
करा. 

“प्रभूमध्ये नेहमी आनंद करा. मी पुन्हा म्हणेन 
आनंद करा! तुमची सौम्यता सर्व लोकांना समजावी 
प्रभु जबळ आहे. कशाचीही काळजी करू नका, 
तर प्रत्येक परिस्थितीत प्रार्थना आणि विनंत्या उपकार 
मानून तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा. /जी शांति 
देवापासून येते, जी शांति सर्व मानवी समजबुद्धीच्या 
पलीकडे आहे, ती तुमचे अंत:करण व मन ख्रिस्त 
येशूमध्ये सुरक्षित ठेवील. 

शेवटी, बंधूंनो, जे काही सत्य आहे, जे काही 
उदात्त आहे, जे काही योग्य आहे, जे काही शुद्ध 
आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, 
जर सद्‌गुण आहे, आणि जर काही स्तुति आहे, या 
गोष्टींनी तुमची मने भरून टाका. *जे काही तुम्ही 
शिकला आहात, जे तुम्हांला मिळाले आहे व जे 
माझ्याकडून ऐकले आहे आणि जे मी करताना तुम्ही 
पाहिले आहे, त्या गोष्टी करीत राहा. आणि देव जो 
शांतीचा उगम आहे तो तुमच्याबरोबर राहील. 









































किंवा सर्व विपुल असताना कसे राहायचे ते मी 
जाणतो. कोणत्याही वेळी आणि सर्व परिस्थितीत तृप्त 
राहण्याचे व भुकेले राहण्याचे, भरपूर बाळगण्याचे 
आणि अपूरेपणात राहाण्याचे अशा सर्व परिस्थितीत 
राहण्याचे रहस्य मी शिकलो आहे. !3जो ख्रिस्त मला 
सामर्थ्य देतो त्याच्या द्वारे मी सर्व परिस्थितीचा सामना 
करू शकतो. 

















14तरीही माझ्या संकटकाळात तुम्ही साहाय्य केलेत 
क ७. आ... 3, 15तुम्हा फिलिप्पैकरांना क च 
हे चांगले केले. '"तुम्हा फिलिप्पैकरांना माहीत आहे 
की, सुवार्ता सांगण्याच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा 
मी मासेदोनिया सोडले, तेव्हा तुमच्याशिवाय 
कोणत्याही मंडळीने माझ्याशी देवाणघेवाण केली 
नाही. “कारण जेव्हा मी थेस्सलनीकात होतो, तेव्हा 
बऱ्याचदा तुम्ही माझी गरज भागविण्यासाठी मदत 
पाठविली. !”मी तुमच्याकडून केवळ देणगीची अपेक्षा 
करतो असे नाही, उलट, तुमच्या हिशेबी अधिक 
फळवृद्धी व्हाबी असे पाहतो. '*माझ्या गरजेपुरते 

माझ्याजवळ कः कळ आ. शी 

माझ्याजवळ सर्व काही आहे आणि ते विपुल आहे. 
एपफ्रदीताच्या करवी ज्या गोष्टी तुम्ही पाठविल्या 
त्या मिळाल्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक माझ्याजवळ 

री ळा. न अशे 
आहे. ते मधुर सुगंधी अर्पण स्वीकारण्यास योग्य 
असा यज्ञ जो देवाला संतोष देणार असा आहे. !*आणि 
माझा देव तुमच्या सर्ब गरजा ख्रिस्त येशच्या ठायी 
असलेल्या त्याच्या गौरवी संपत्तीला साजेल अशा रीतीने 
पुरवील. 

20आपला देव ब पिता याला अनंतकाळ गौरव 
असो. आमेन. 





























रखिस्त येशूमधील प्रत्येक संताला सलाम सांगा. 
माझ्याबरोबर जे बंधु आहेत ते तुम्हांला सलाम 
व य्य्ये कुल. "जी बिशेषेकरून वरी क कैसराच्या 
सांगतात. येथील सर्व संत विशेषेकरून केसराच्या 
घरातील संत तुम्हांला सलाम सांगतात. 
प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा 
आत्म्याबरोबर असो. 








तुमच्या 


'पौलाचे कलस्सैकरांस पत्र 





| देवाच्या इच्छेने येशू रित्रिस्ताचा प्रेषित पौळ आणि 
आमचा बंधु तीमथ्यी याजकडून 

रित्रस्तामध्ये आमचे जे विश्‍वासू बंधु आहेत, त्या 
'कलस्से येथील देवाच्या पकित्र लोकांना: देव, आमचा 
पिता याजकडून तुम्हास कृपा व शांति असो. 
3आम्ही जेव्हा तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो, तेव्हा 
आम्ही नेहमी देवाचे, जो आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा 
पिता आहे त्याचे, आभार मानतो. “कारण आम्ही 
ख्रिस्त येशूबरील तुमच्या विश्‍्वासाविषयी आणि 
देवाच्या सर्व लोकांविषयी तुम्हाला वाटत असलेल्या 
प्रेमाविषयी ऐकले आहे. 

ईक्रारण स्वर्गामध्ये जी आशा तुमच्यासाठी राखून 
ठेवली आहे. तुम्ही पहिल्यांदा त्या आशेविषयी खऱ्या 
संदेशाद्वारे म्हणजेच सुवार्तेद्रारे ऐकले. “जी सुवार्ता 
तुमच्याकडे आली आहे, संपूर्ण जगातून त्या सुवार्तेचे 
'फळ मिळत आहे व ती वाढत आहे. ज्याप्रमाणे ती 
तुमच्यामध्येसुद्धा तशीच वाढत होती ब फळ देत होती, 
ज्या दिवसापासून तुम्ही देवाच्या कृपेविषयी ऐकले व 
ती खरोखर काय आहे हे समजून घेतले तेव्हापासून 
ती कार्य करीत आहे. "तुम्ही ते, आमचा सहसेबक 
एपफ्रास, जो आमच्या वतीने ख्रिस्ताचा विश्‍वासू सेबक 
आहे, त्याच्याकडून शिकून घेतले आहे. "त्याने 
आम्हांला तुमचे प्रेम आत्म्यापासून आहे त्याविषयीही 
सांगितले. 

श्र्या कारणासाठी, आम्हीसुद्धा तुमच्याविषयी ज्या 
दिवसापासून ऐकले, तेव्हापासून तुमच्यासाठी प्रार्थना 
करण्याचे थांबविले नाही. आम्ही प्रार्थना करीत 
आहोत की: 
























































तुम्ही देवाच्या इच्छेच्या सर्व प्रकारच्या 
ज्ञानाने आणि आध्यात्मिक समंजसपणाने 
भरले जावे. 

10 यासाठी की, त्याला योग्य असे तुम्ही 
चालावे. आणि सर्व बाबतीत त्याला आनंद 
द्यावा; आणि तुम्ही देवाच्या ज्ञानात वाढावे; 








11 त्याच्या गौरवी सामर्थ्यात त्याच्या महान 
सामर्थ्यामुळे समर्थ बनण्यासाठी तुम्हांला 
सहनशीलता व धैर्य प्राप्त व्हावे. 





12आणि आनंदाने पित्याला धन्यवाद द्यावेत, ज्याने 

तुम्हाला प्रकाशात राहणाऱ्या देवाच्या लोकांचे जे 

न्य कट. दणयीव 1उदेवाने कळ 

बतन आहे त्यात बाटा मिळण्यासाठी पात्र केले. ।3देवाने 

अंधाराच्या अधिपत्यापासून आमची सुटका केली 

आणि त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणले. '“पुत्राद्वारे 
आम्हांला आमच्या पापांची क्षमा मिळाली. 


जेव्हा आम्ही खिस्ताकडे पाहतो तेव्हा आम्ही 
देवाला पाहतो 

15तो अदृश्य देवाची प्रतिमा आहे आणि निर्माण 
केलेल्या सर्व गोष्टीत तो प्रथम आहे. “कारण स्वर्गात 
आणि पृथ्वीवर सर्व काही त्याच्या सामर्थ्याने निर्माण 
केले गेले. जे काही दृश्य आहे आणि जे काही 
अदृश्य आहे, सिंहासने असोत किंवा सामर्थ्य असो, 
सत्ताधीश असोत किंबा अधिपती असोत सर्व काही 
त्याच्याद्वारे निर्माण केले गेले. ("सर्व गोष्टी निर्माण 
होण्याच्या अगोदरपासून तो अस्तित्वात आहे. सर्व 
गोष्टी त्याच्याह्ठारे चालतात. !४आणि तो शरीराचा 
म्हणजे मंडळीचा मस्तक आहे. तो प्रारंभ आहे. 
मृतांमधून पुनरुत्थान पावलेल्यांमध्ये तो प्रथम आहे. 
यासाठी की प्रत्येक गोष्टीत त्याला प्रथम स्थान मिळावे. 
/४कारण देवाने त्याच्या सर्व पूर्णतेत त्याच्यामध्ये 
राहण्याचे निवडले. "आणि खिस्ताह्वारे सर्व गोष्टींचा 
स्वत:शी म्हणजे त्या पृथ्वीवरील गोष्टी असोत, किंवा 
स्वर्गातील गोष्टी असोत समेट करण्याचे ठरविले. 
खिस्ताने जे रक्त वधस्तंभावर सांडले त्याद्वारे देवाने 
शांति केली. 

अएएके काळी तुम्ही परके होता आणि तुमच्या 
बिचारांमुळे आणि तुमच्या दुष्ट कृत्यांमुळे तुम्ही देवाचे 
शत्रू होता. परंतु आता, ख्रिस्ताच्या शारीरिक देहाने 
व त्याच्या मरणाने देवाने तुमचा त्याच्याशी समेट 


















































'कलस्सैकरांस 1:23-2:18 





घडवून आणला आहे यासाठी की, त्याच्यासमोर पकित्र, 
निष्कलंक आणि दोषविरहीत असे सादर करावे. 
23तुम्ही तुमच्या विश्वासात दूढ व स्थिर असावे आणि 
जी सुवार्ता तुम्ही ऐकली आहे तिच्याह्वारे तुम्हांला 
दिलेल्या आशेपासून दूर जाऊ नये, ज्याचा मी पौल 
सेबक झालो. 


मंडळीकरिता पौलाचे कार्य 











254 





तरीही आत्म्यात मी तुम्हाबरोबर आहे आणि तुमच्या 
जीवनातील नीटनेटकेपणा आणि ख्िस्तावरील 
वबिश्‍वासासाठी खंबीरता पाहून मी आनंदीत आहे. 





ख्िस्तात जगत राहा 
म्हणून ज्याप्रमाणे तुम्हांला दिलेल्या शिक्षणाद्वारे 
तुम्हाला येशू ख्रिस्त व प्रभु म्हणून मिळाला, तसे 
त्याच्यामध्ये एक होत चला. त्याच्यामध्ये मुळावलेले, 














24आता, तुमच्यासाठी मला झालेल्या दुःखात मला 
आनंद वाटतो आणि माझ्या स्वत:च्या शरीरात मी 
खिस्ताचे त्याच्या देहाचे म्हणजे मंडळीच्या वतीने 
ख्रिस्ताचे जे दु:ख कमी पडत आहे ते मी पूर्ण करीत 








त्याच्यावर उ भारलेले, तुमच्या विश्‍वासात दूढ झालेले 
असे व्हा आणि देवाची उपकारस्तुति करीत ओसंडून 
जा 








मूल भत शिक्षण जे खि्त्िस्तापासन नाही व मनष्यांनी 


९१ ८१ 





आहे. “देवाच्या आज्ञेप्रमाणे मी एक त्यांच्यापैकी 





हस्तांतरित केले आहे त्या मानवी तत्त्वज्ञानाने ब 





सेबक झालो. ती आज्ञा तुमचा फायदा व्हावा म्हणून 
दिली होती. ती म्हणजे देवाचा संदेश पूर्णपणे गाजवावा. 
हा संदेश एक रहस्य आहे, जे अनेक युगांपासून 
आणि अनेक पिढ्यांपासून लपवून ठेवले होते. परंतु 











पोकळ फसव्या कल्पनांनी तुम्हांला कोणीही 
कैद्यासारखे घेऊन जाऊ नये म्हणून सावध असा. 
£कारण देवाचे पूर्णत्व त्याच्यात शरीरात राहते. 
४"आणि तो जो प्रत्येक सत्तेच्या ब अधिकाराच्या 








ह:>. कह रजे क. लोकांना द्लि 
आता ते देवाने त्याच्या लोकांना माहीत करून दिले 
आहे. “'देबाला त्याच्या लोकांना माहीत करून द्यायचे 





उच्चस्थानी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण झाले आहात. 
11- हातांनी रळ वडाची पडळ तळपे 
'मानबी हातांनी न केलेल्या सुतेने तुम्हीसुद्धा 














होते की, बिदेशी लोकांमध्ये या वैभवी रहस्याची 
संपत्ती ख्रिस्त येश जो तुम्हांमध्ये आहे आणि जो 
देवाच्या गौरवामध्ये सहभागी होण्याची आमची आशा 


> ्भ ०9 अकळ स्त्रिस्ताने 2 पवल र 
त्याच्यामध्ये सुंता झालेले आहात. ख्िस्ताने केलेल्या 
सुंतेद्वारे तुम्ही तुमच्या पापाच्या सामर्थ्यापासून मुक्त 
झाला होता. '“हे असेच घडले जेव्हा तुम्ही बाप्तिस्मा 











आहे. “आम्ही त्याची घोषणा करतो. प्रत्येक व्यक्तीला 


करण्याच्या कृतीमध्ये त्याच्याबरोबर पुरले गेला आणि 





सूचना देतो, व प्रत्येक व्यक्तीला शक्‍य ते ज्ञानाने 


तुम्ही त्याच्यामध्ये देवाच्या कृतीमध्ये तुमच्या 








शिकविण्याचा प्रयत्न करतो यासाठी की, आम्हांला 
प्रत्येक व्यक्ति स्त्रिस्तामध्ये पूर्ण अशी देवाला सादर 





विश्‍वासाद्वारे उठविले गेला, ज्याने (देवाने) ख्रिस्ताला 
क ल, रि उठविले क 1उतमच्या कट > > 
मेलेल्यांतून उठविले. "तुमच्या पापांमुळे आणि तुमची 











करता यावी. “या उद्देशाने मी झगडत आहे. ख्िस्ताच्या 
शक्तीच्या उपयोगाने, जी माझ्यामध्ये सामर्थ्यशाली 
रीतीने कार्य करीत आहे. 











सुंता न झाल्याने तुम्ही आध्यात्मिकरीत्या मृत झाला 
होता, परंतु देवाने ख्रिस्ताबरोबर तुम्हाला जीवन दिले 
आणि त्याने आमच्या सर्व पापांची क्षमा केली. '*त्याने 











'कारण माझी अशी इच्छा आहे की, तुमच्यावतीने 
जो महान झगडा मी करीत आहे आणि जे 


आमच्याविरुद्ध असलेल्या आरोपपत्राचा निवाडा 
असलेला दस्तऐवज आणि ज्यात आम्हांला विरोध 








लावादिकीयात आहेत त्यांच्या बतीने आणि ज्यांची 








होता, तो त्याने आमच्यातन काढन घेतला, आणि 





माझी व्यक्तिश: भेट झाली नाही अशा सर्वासाठी 


वधस्तंभावर खिव्व्यांनी ठोकून रद्द केला. !त्याने 








महान झगडा मी केला तो तुम्हांला माहीत व्हावा. 
थ्यासाठी की, त्यांच्या मनाला समाधान वाटावे. आणि 
ते प्रेमाने एकत्र जोडले जावेत, आणि खात्रीची सर्व 
संपत्ती जी समजबुद्धीने येते ती मिळावी. तसेच देवाचे 
रहस्य जो ख्रिस्त त्याच्याविषयी पर्ण ज्ञान मिळावे 
उज्यामध्ये 

ज्यामध्ये ज्ञानाची आणि शहाणपणाची सर्व संपत्ती 
लपलेली आहे. 

















स्वत: वधस्तंभाह्वारे सता आणि अधिकार हाणून पाडून 
त्यांवर विजय मिळविला आहे. 


मनुष्यांनी केलेल नियम पाळू नका 
16म्हणून कोणीही तुमच्यावर खाण्याविषयी आणि 
पिण्याविषयी किंवा मेजवान्यांविषयी, 
नवचंद्रोऊउत्सबाविषयी किंबा शब्बाथ दिवसांविषयी 








“मी हे म्हणत आहे ते यासाठी की, तुम्हांला 


टीका करू नये. "कारण ते फक्त येणाऱ्या गोष्टींची 





दिसायला चांगल्या पण खोट्या कल्पनांनी फसवू नये. 


सावली आहेत. परंतु खरे शरीर ज्यामुळे सावली 





$कारण मी जरी शरीराने तुम्हांपासून दूर असलो 


पडते ते तर ख्रिस्ताचे आहे. !*कोणीही जो स्वत:चा 


255 





नम्रतेची ल देवदतांची का 
अपमान, नम्रतेची कृत्ये ब देवदूतांची उपासना यात 
समाधान मानून घेतो, त्याने तुम्हाला बक्षिसासाठी 








'कलस्सैकरांस 2:19-3:21 


भ्यण आता, तुम्ही या सर्व गोष्टी बाजूला केल्या 
पाहिजेत: राग, क्रोध, दुष्टता, निंदा आणि तुमच्या 








अपात्र ठरवू नयं. असा मनुष्य नेहमी हे सर्व दृष्टान्त 


मुखातील लज्जास्पद बोलणे, या सर्व गोष्टी तुम्ही दूर 








पाहिल्यासारखे बोळतो आणि कोणतेही कारण नसता 


केल्याच पाहिजेत. *४एकमेकाशी लबाडी करू नका. 





त्याच्या आध्यात्मिक नसलेल्या अंत: 'क्ररणामुळं गवान 


कारण तुम्ही जुना मनुष्य त्याच्या कृतीसह काढून 





फुगलेला असतो. !*आणि असा मनुष्य ख्रिस्त जो 





टाकला आहे. !"आणि तुम्ही नवीन मनुष्य धारण 





मस्तक त्याला धरीत नाही. संपूर्ण शरीर त्याच्या 
अस्थिबंधाचे स्नायू, स्नायूंनी आधार दिलेले आणि 





अ, पीळ कीक. १७ निर्माणकर्त्याच्या (१ 
केला आहे. हे नवे खूप त्याच्या निर्माणकर्त्याच्या 
प्रतिमेप्रमाणे सतत नवे होत जाते. यासाठी की या 








एकत्रित धरल्याने देवापासून होणारी वाढ यात वाढते 
त्याबद्दल त्याला धन्यवाद असो. 

2१जर तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर मेला आहात व या 
जगाच्या प्राथमिक शिक्षणापासून मुक्त झाला आहात, 


नव्या मनुष्याला देवाचे पूर्ण ज्ञान मिळावे. !'्परिणाम 
म्हणून यहदी व विदेशी असा कोणताही फरक नाही 
एखाद्याची सुंता झालेला किंवा एखाद्याची सुंता न 
झालेला, बेताल, ब असंस्कृत, गुलाम आणि स्वतंत्र 











तर मग का तुम्ही या जगाचे असल्यासारखे त्यांच्या 


मनुष्य असा कोणताही फरक नाही. पण ख्रिस्त हाच 





नियमांच्या अधीन राहाता . “याला स्पर्श करू 








सर्व काही आहे आणि तो सर्व विश्‍्बासणाऱ्यात आहे. 





नका!” “त्याची चब पाह नका!” “श्या सर्व गोष्टी 
त्यांच्या बापराबरोबर नाहीशा होणार आहेत. अशा 
नियमांच्या अधीन होताना, तुम्ही मानवी नियम व 
शिकवणूक यांचे पालन करता. “खरोखर, मनुष्यांनी 








म्हणून, जसे देवाचे निवडलेले लोक जे पकित्र 
आहेत, तसे करुणा, दयाळूपणा, नम्रता, सौम्यता, आणि 
धीर हे परिधान करावे. एकमेकांचे सहन करा. 
जशी प्रभूने तुम्हांला क्षमा केली तशी एखाद्याविरुद्ध 

















आक च स्वत नम्रतेची क्क 
कलला धम, :चा अपमान, नम्रतेची क्त्य 


तक्रार असेल तर एकमेकांना क्षमा करा. !*या सर्वांवर 





शरीराचा छळ, या विषयीच्या ज्ञानाबह्ल त्यांची कीर्ति 





प्रीतीचे वस्त्र परिधान करा. जे त्या सर्वांना एकत्र 








आहे, परंतु शरीराच्या समाधानाविरुद्ध लढताना ते 
'काही किंमतीचे नाहीत. 


खिस्तातील तुमचे नवे जीवन 

म्हणून जसे तुम्हांला स्त्रिस्ताबरोबर मेलेल्यामधून 

उठविले गेले आहे तर, स्वर्गातील म्हणजे ज्या 
बरील गोष्टी आहेत त्यासाठी प्रयत्न करा. जेथे ख्रिस्त 
देवाच्या उजव्या हाताला बसलेला आहे. ज्या वरील 
(स्वर्गातील) गोष्टी आहेत त्याबहलचा विचार करा. 
ज्या गोष्टी पृथ्वीवरच्या आहेत त्यांचा विचार करू 
नका. "कारण तुम्ही मेलेले आहात आणि तुमचे नवे 
जीवन देबामध्ये खरिस्ताबरोबर लपलेले आहे. “जेव्हा 
ख्रिस्त, जो आमचे जीवन आहे, त्याच्या दुसऱ्या 
येण्याच्या वेळेस प्रगट होईल. तेव्हा तुम्हीही 
त्याच्याबरोबर गौरवात प्रकट व्हाल 

म्हणून तुमच्यामध्ये पृथ्वीतलावरील जे काही 
आहे ते सर्व जिवे मारा. जारकर्म, अशुद्धता, लोभ, 
दुष्ट इच्छा, अधाशीपणा, जी एक प्रकारची मूर्तिपूजा 
आहे. “कारण या गोष्टींमुळे देवाचा राग ओढवणार 
आहे.* "तुम्हीसुद्धा असेच जीवन जगत होता जेव्हा 
तुम्ही अशा गोष्टी करीत होता, 















































कारण ... आहे काही प्राचीन पुढील शब्द जोडतात, जे आज्ञा 
पाळीत नाहीत त्याजवर . 


ठेवते आणि त्यांना परिपूर्ण करते. 

75आणि ख्रिस्ताची शांति जिच्यासाठी तुम्ही जे एका 
देहातील लोक त्या तुम्हांला बोलाविले होते ती तुमच्या 
अंत:करणावर राज्य करो आणि नेहमी उपकार 
मानणारे व्हा. !५ख्रिस्ताचा संदेश तुमच्यामध्ये त्याच्या 
सर्व वैभवाने राहावा. एकमेकांना महान असा 
शहाणपणाने शिकवा वब बोध करा. स्तोत्रे, ब गीते 
गा, आणि आध्यात्मिक गीते गाऊन उपकारस्तुतीसह 
आपल्या अंत:करणात देवाला गीते गा. !”आणि प्रत्येक 
गोष्ट जी तुम्ही बोलता किंवा करता ते प्रभु येशूच्या 
नावात करावे. यामुळे तुम्ही देवपित्याचे त्याच्याद्वारे 
आभार मानता. 























लोकांबरोबर तुमचे जीवन 

1शपत्नींनो, जसे प्रभूमध्ये योग्य आहे तसे तुम्ही 
आपल्या पतींच्या अधीन राहा. 
'श्यतींनो, आपल्या पत्नीवर प्रेम करा आणि 
त्यांच्याबरोबर कठीणतेने वाग्॒‌ नका 
2१मुलांनो, सर्व गोष्टीत आपल्या आईवडिलांची 
आज्ञा पाळा. कारण प्रभूच्या अनुयायांचे असे वागणे 
देवाला आनंद देणारे आहे. 

शावडिलांनो, आपल्या मुलाला चिडवू नका. म्हणजे 
ते निराश होणार नाहीत. 




















'कलस्सैकरांस 3:22-4:18 


्थुलामांनो, तुमच्या जगिक मालकाच्या सर्व आज्ञा 


256 





माहिती देईल. “त्याला मी याच कारणाने पाठवीत 








पाळा आणि मनुष्याला संतोषविणाऱ्या, डोव्व्यांनी 








आहे की, आमच्याविषयीची बातमी तुम्हांला कळावी 





मिळत 2. क: च त्याऐबजी ् कुर ख्् 
देखरेख करण्यासाठी नव्हे तर त्याऐवजी पूर्ण मनाने 


आणि तुमची अंत:करणे उत्तेजित व्हावीत. *मी त्याला 





प्रभूला भिऊन आज्ञा पाळा. कारण तुम्ही प्रभूचा 
आदर करता. “तुमच्या अंत:करणापासून काम करा. 
जणू काय तुम्ही प्रभूसाठी काम करीत आहात, 
मनुष्यांसाठी नव्हे असे काम करा. “लक्षात ठेवा, 
प्रभू तुम्हांला तुमच्या स्वर्गीय वारशाचे बक्षीस देईल. 
ख्रिस्त जो तुमचा खरा धनी त्याची सेवा करीत राहा. 
>$कारण जो कोणी वाईट करतो, त्याचेसुद्धा तसेच 
होईल. देव असेच वागबील कारण त्याच्याकडे पक्षपात 
नाही. 

मालकांनो, आपल्या गुलामांना जे न्याय्य व योग्य 

तेद्या. 





























'पौल ख्रिस्ती लोकांना काही गोष्टी करावयास 
सांगतो 
नेहमी प्रार्थना करीत राहा. उपकारस्तुति करीत 


आमचा विश्‍वासू व प्रिय बंधु अनेसिम, जो तुमच्यातील 
एक आहे, याच्याबरोबर पाठवीत आहे. ते तुम्हांला 
येथे काय घडत आहे ते सांगतील. 

10अरिस्तार्ख, माझ्या सोबतीचा कैदी, तुम्हाला 
सलाम सांगतो. त्याचप्रमाणे बर्णबाचा चुलत भाऊ 
मार्क ज्याच्याविषयी तुम्हाला अगोदरच माहिती 
मिळाली आहे, तो जर तुमच्याकडे आला तर त्याचे 
स्वागत करा. ''येशू ज्याला युस्त म्हणतात तोसुद्धा 
तुम्हाला सलाम सांगतो. यहूदी बिश्‍वबासणाऱ्यांपैकी 
फक्त हेच काय ते देवाच्या राज्याचा प्रसार करण्यात 
माझ्याबरोबर काम करीत आहेत. ते मला आधीच 
फार मोठा आधार आहेत. 

12एपफ्राससुद्धा तुम्हाला सलाम सांगतो, तो 
तुमच्यापैकीच ख्रिस्त येशूचा सेबक आहे. तुम्ही 
































त्यामध्ये दक्ष राहा. "त्याचवेळी आमच्यासाठीसुद्धा 
प्रार्थना करा, यासाठी की, ख्त्रिस्ताविषयीचे जे रहस्य 
देवाने आम्हांला कळविले, त्याविषयी बोलण्यासाठी, 
त्याचा संदेश ऐकण्यासाठी, देवाने आमच्यासाठी दार 
उघडावे. कारण त्या उपदेश करण्याने मी बंधनात 
आहे. “ते रहस्य ज्या रीतीने मी सांगाबयास पाहिजे, 
त्याप्रकारे सांगण्यासाठी माझ्यासाठी प्रार्थना करा. 

बाहेरच्या लोकांबरोबर सुकज्ततेने बागा आणि 
प्रत्येक संधीचा चांगला फायदा करून घ्या. "तुमचे 
बोलणे नेहमी कृपायुक्त आणि मिठाने रुचकर 
केल्यासारखे असावे. यासाठी की प्रत्येक मनुष्याला 
कसे उत्तर द्यावे हे तुम्हांला कळावे. 























'पौलाबरोबर असलेल्या लोकांविषयीची बातमी 
ग्तुखिक, प्रिय बंधु, विश्‍वासू सेवक आणि 
प्रभूमधील सहकारी तो तुम्हांला माझ्याविषयी सगळी 





आध्यात्मिकदृष्ट्या परिपक्क वाढलेले आणि देवाच्या 
इच्छेप्रमाणे करण्यात तुम्ही पूर्णपणे गुंतलेले असावे. 
13जे लवादिकीयात ब हेरापल्लीत राहत आहेत 
त्यांच्यासाठी तो फार श्रम करीत आहे. याचा मी 
साक्षी आहे. *प्रिय वैद्य लूक आणि देमास तुम्हांला 
सलाम सांगतात. 

15लावदिकीयात राहणारे बंधु आणि नेफा आणि 
तिच्या घरी जमणारी मंडळी यांना सलाम सांगा. “आणि 
जेव्हा तुम्हाला हे पत्र वाचून दाखविले जाईल, तेव्हा 
ते लावदकीयाच्या मंडळीतसुद्धा वाचले जाते की नाही 
ते पाहा आणि तू सुध्दा माझे पत्र वाच. आणि 
अर्खिप्पाला सांगा, “जी सेवा तुला प्रभूमध्ये मिळाली 
आहे ती पुढे चालू ठेव.” '*्मी, पौळ, हा सलाम 
माझ्या स्वत:च्या हस्ताक्षरात लिहितो. मी तुरुंगात 
आहे हे लक्षात ठेवा. देवाची कृपा तुम्हांबरोबर असो. 


























'पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस पहिले पत्र 





। 'पौल, सिल्वान आणि तीमथ्य यांच्या द्वारे देब जो 

पिता त्यामध्ये तसेच प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये दूढ 
असलेल्या थेस्सलनीकाच्या मंडळीस, देवाची कृपा 
ब शांति लाभो. 





थेस्सलनीकाकरांचा विश्‍वास आणि जीवन 
>आम्ही नेहमीच प्रार्थनांमध्ये तुमची आठवण 





'पौलाचे थेस्सलनीकातील कार्य 
बंधूंनो, तुमचे तुम्हांलाच माहीत आहे की, आम्ही 
तुम्हाला दिलेली भेट व्यर्थ झाली नाही. *पण 
तुम्हाला माहीत आहे की, आम्हांला मागे फिलिप्पे 
येथे त्रास आणि अपमान सहन करावा लागला. पण 
देवाच्या साहाय्याने मोठा विरोध झाला असताना 
देवाकडून येणारी सुवार्ता सांगण्यासाठी आम्हांला धैर्य 

















करून तुम्हा सर्वांसाठी देवाचे आभार मानतो. 3आम्ही 


प्राप्त झाले. *खरोखर आमची घोषणा आमच्याकडून 





आमचा देव व पित्यासमोर तुमचे विश्‍वासाचे कार्य, 


तुम्ही प्रेमाने केलेले श्रम, आणि आपल्या प्रभु येशू 


ख्िस्तावरील दूढ आशेने सोशिकपणे धरलेला धीर 


झालेल्या चुकांमुळे किंवा अशुद्ध हेतूने किंवा भ्रमाने 
क्य उलट ज्याप्रमाणे च. ब... : अवा. रि 6. - क 

येत नाही. , ज्याप्रमाणे देवाने पसंत केलेले, 
सुवार्तेचे कार्य सोपविलेले असे आम्ही आहोत म्हणून 











याची सतत आठवण करतो. “माझ्या बंधूंनो, देवाने 


आम्ही बोलतो. आम्ही मनुष्याला संतुष्ट करण्यासाठी 





प्रीतीत केलेली तुमची निवड ही आम्हाला माहीत 
आहे. कारण आमची सुवार्ता तुमच्याकडे केवळ 





नाही, तर देवाला, जो आमच्या उद्दिष्टांची परीक्षा 
घेतो “खरोखर, तुम्हांला माहीत आहे की, आम्ही 








शब्दांनी आली नाही तर पवित्र आत्म्याने ब पूर्ण 


तुमच्यासमोर खुशामत करणाऱ्या शब्दांनी बोललो 





खात्रीने आली हे तुम्हांला माहीत आहे, आम्ही 

तमच्यामध्ये क * क ० 
तुमच्यामध्ये कसे राहिलो तुम्हांला माहीत आहे. ते 
तुमच्या फायद्यासाठी होते. ५आणि तुम्ही आमचे व 








नाही, किंबा आमचे उपदेश करणे हे आमचा लोभ 
झाकण्याचे खोटे कारण नव्हते, कारण देव आमचा 
साक्षी आहे! "किंबा आम्ही लोकांकडून, तुमच्याकडून 














प्रभूचे अनुकरण करणारे झाला, पवित्र आत्म्याकडून 
मिळणाऱ्या आनंदात तुम्ही मोठ्या कष्टाने संदेश 
स्वीकारलात. “त्याचा परिणाम म्हणजे तुम्ही सर्व 
विश्‍वासणाऱ्यासाठी जे मासेदोनियात ब अखियात होते 
त्यांच्यासाठी आदर्श असे झालात शकारण 











किंबा दुसऱ्या कोणाकडून सन्मान मिळावा म्हणून 
अपेक्षा करीत नव्हतो. ख्रिस्ताचे प्रेषित या नात्याने 
जरी आम्हांला आमचा अधिकार तुमच्यावर दाखविता 
आला असता, 

7्तरीही आम्ही तुमच्यामध्ये आई जशी प्रेमाने तिच्या 











तुमच्याकडून गाजविण्यात आलेला संदेश केवळ 


मुलाला स्वत:चे दूध पाजते आणि काळजी घेते, तसे 





मासेदोनिया आणि अखियातच ऐकला गेला असे नाही 
तर तुमचा देवावरील विश्‍वास सगळीकडे माहीत 





आम्ही तुमच्यात सौम्य होतो.* *कारण आम्हाला 
तुमच्याविषयी इतके प्रेम बाटले की, आम्ही 





झाला आहे. म्हणून आम्हांला काही सांगण्याची गरज 
नाही. कारण ते स्वत:च आमच्याविषयी सांगत आहेत 


तुमच्याबरोबर देवाकडून येणारी सुवार्ताच नव्हे तर 
न > जीवनसृद्ा य. 
आमचे स्वत:चे जीवनसुद्धा देण्यास तयार होतो. याचे 








म्हणजे कशा प्रकारे तुम्ही आमचे स्वागत केले तसेच 
तुम्ही मूर्तिपासून देवाकडे कसे वळलात व खऱ्या 
आणि जिवंत देवाची सेवा करण्यासाठी कसे वळलात. 
10 ज्याला 3. प हक. ह. (ये रि उठविले री 

'आणि आता ज्याला देवाने मेलेल्यांतून उठविले 
त्या त्याच्या स्वर्गातन येणाऱ्या पुत्राची तुम्ही बाट 
'पाहत आहात. तोच येश॒ देवाच्या येणाऱ्या क्रोधापासन 
आपले रक्षण करतो. 




















कारण म्हणजे, तुम्ही आमच्यासाठी प्रिय झाला होता. 
बंधूंनो, आम्ही देवाकडून आलेली सुवार्ता सांगत 
असताना, तुम्हाला आठवत असेल की आम्ही 
रात्रंदिवस किती कष्ट केल. आमचे कष्ट आणि 

















आम्ही ... होतो पुष्कळ जुन्या प्रतीत “आम्ही तुमच्यामते लहान 
बालके असे झालो.” असे लिहिले आहे. 





1 थेस्सलनीकाकरांस 2:10-3:11 


258 





श्रम तुम्ही जाणता ते यासाठी केले की, तुम्हा 
कोणावरही भार पडू नये. 
1९तुम्ही साक्षी आहात आणि देवसुद्धा साक्षी आहे 
कौ, आम्ही किती धार्मिकतेने, न्यायाने आणि निर्दोष 
रीतीने तुम्हा विश्‍्वासणाऱ्यांबरोबर वागलो. 1'आणि 
क चांगले वभ झप जसा 
तुम्हाला हे चांगले माहीत आहे को, जसा पिता आपल्या 





किंवा आनंद किंवा मुकुट काय असेल, ज्याचा 
आम्हांला अभिमान वाटेल? ते तुम्हीच नाही का? 
29होय, तुम्ही आमचा गौरव व आनंद आहात! 

म्हणून, आम्हाला अधिक वाट पाहणे शक्‍य 

वळ न पिक ये नक 

नसल्याने, आम्ही अथेन्स येथेच राहण्याचे 

ठरविले. “आणि आम्ही तीमथ्याला पाठविले. जो 























मुलांना वागवितो तसे आम्ही तुम्हातील प्रत्येकाला 


आमचा भाऊ आणि देवाच्या कामाकरीता ख्रिस्ताच्या 





वागविले आहे. !>अशा प्रकारे आम्ही तुम्हांला उत्तेजन 


सुवार्तेची घोषणा करण्याकरीता सहकारी असा आहे, 





दिले, सांत्वन केले. आणि तुम्हांला साक्ष दिली की, 


आम्ही त्याला तुम्हाला दृढ करण्यासाठी आणि 








देवाला आवडेल अशा प्रकारे वागा. जो त्याच्या राज्यात 
व गौरवात तुम्हाला बोलावितो. 








तुमच्याविषयीच्या विश्‍वासात तुम्हाला उत्तेजन 
देण्यासाठी पाठविले आहे. थ्यासाठी कौ, सध्या 





13आणि, या कारणासाठी आम्हीसुद्धा देवाचे 


होणाऱ्या छळामुळे तुम्ही कोणी अस्वस्थ होऊ नये. 





सातत्याने आभार मानतो, कारण जेव्हा तुम्ही 


कारण तुम्हाला स्वत:लाच माहीत आहे की, यासाठीच 





आमच्याकडन क देवाचा हनक! अरे > 
डून देवाचा संदेश ऐकला, तेव्हा तुम्ही तो 


आमची देवी नेमणक झाली आहे. “खरे तर जेव्हा 





मनुष्याकडून आलेला म्हणून स्वीकारला नाही, तर 
देवापासून आलेला जसा खरा होता तसाच स्वीकारला. 
देवाचा संदेश, जो तुम्हा विश्‍वासणाऱ्ययांच्यामध्ये सुद्धा 


आम्ही तुमच्याबरोबर होतो तेव्हा आम्ही तुम्हांला 
अगोदरपासूनच सातत्याने सांगत होतो कौ, आपला 
छळ होणार आहे आणि तुम्हांला माहीत आहे की, 





कार्य करीत आहे. “कारण बंधूनो, तुम्ही येशूमध्ये 
देवाच्या ज्या मंडव्व्या यहदीयात आहेत त्याचे 
अनुकरण करणारे झाला आहात, कारण त्यांनी 








नेमके तसेच घडले आहे. "म्हणून मी अधिक काळ 
वाट पाह शकत नसल्याने तुमच्या विश्‍्वासाविषयी 
माहिती करून घेण्याविषयी विषयी तीमथ्याला पाठविले ी 











यहद्यांच्या हातन जसे दु:ख सोसले, तसेच तुम्ही तुमच्या 


'कारण मोहात टाकणाऱ्याने तुम्हाला मोहात टाकले 








देशबांधवांकडन द:ख सोसले. त्यांनी प्रभ येशला 


असेल आणि आमचे श्रम व्यर्थ गेले असतील अशी 








आणि संदेष्ट्यांना मारले, त्यांनी आम्हांला बाहेर 
हाकलून लावले, ते देवाला संतोष देत नाहीत आणि 
ते सर्व लोकांच्या विरुद्ध आहेत. !“*यहदीतर लोकांचे 








मला भीति वाटत होती. 
“पण तीमथ्य आताच तुमच्याकडून परत आला 
ज्र क न 

आहे. आणि त्याने आम्हांला तुमचा विश्‍वास व प्रीति 














तारण होण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी बोलायला हवे 
परंतु ते आम्हांला मना करून एक प्रकारे पापच 
करीत आहेत. ते या पापाद्वारे जे ते नेहमी करीत 





याविषयी चांगली बातमी सांगितली आहे. त्याने 
आम्हाला सांगितले की, तुम्ही नेहमीच 
आमच्याविषयीच्या चांगल्या आठवणी काढता आणि 











आले आहेत आपल्या पापाचे माप भरत आले आहेत. 
आणि आता शेवटी आणि पूर्णतेने देवाचा क्रोध 
त्यांच्यावर ओढवला आहे. 


'पौलाची त्यांना पुन्हा भेटण्याची इच्छा 

1म्बधंनो, आमच्यासाठी, आम्ही तुमच्यापासन 
थोड्या वेळासाठी वेगळे झालो होतो. आम्ही शरीराने 
वेगळे झालो होतो, विचाराने नाही आणि आम्ही 
तुम्हाला भेटण्यासाठी फार अधीर झालो होतो. आणि 
तुम्हाला भेटण्याची फार इच्छा होती. '*होय, तुमची 
भेट घेण्याचा खरोखर आम्ही प्रयत्न केला होता. 
खरोखर मी पौलाने एकदा दोनदा प्रयत्न केला परंतु 
सैतानाने असे करण्यापासून आम्हाला परावृत्त केले 
19शेबटी, जेव्हा आपला प्रभु येश दुसऱ्यांदा येईल 
तेव्हा त्याच्यासमोर उभे राहू तेव्हा आमची आशा, 




















ज्याप्रमाणे आम्ही तुम्हांला भेटण्यासाठी आतुर झालो 
आहोत, तसे तुम्हीही झाला आहात. म्हणून आमच्या 
सर्व अडचणीत व त्रासात बंधूंनो, तुमच्याविषयी आम्ही 
उत्तेजित झालो याला कारण म्हणजे तुमचा विश्‍वास. 
झ्होय क्ट च भक्कमपणे अ. 
होय आम्हाला माहीत आहे तुम्ही प्रभूमध्ये भक्कमपणे 
उभे आहात आणि ही गोष्ट आमच्यासाठी जीवनदायी 
श्‍वास आहे. "तुमच्यामुळे आमच्या देवासमक्ष ज्या 
सर्व आनंदाचा अनुभव आम्ही घेत आहोत त्याबद्दलचे 
७. च. न. आभार ळर 
देवाकडे तुमच्यासाठी आम्ही पुरेसे आभार कसे 
मानायचे? "दिवस आणि रात्र आम्ही कळकळीने 
प्रार्थना करीत आहोत की, आम्हाला तुमची व्यक्तिश: 
4 व 0 कसी 
भेट घेणे शक्‍य व्हावे आणि अजुनही तुमच्या विश्‍वासात 
जी उणीव आहे ती पुरवावी. 
1 प्र आमचा च आमचा 
आता देव स्वत: आमचा पिता आहे आणि आमचा 
प्रभु येशू रित्रिस्त तो आम्हांला तुमच्याकडे येण्याचा 























259 





मार्ग दाखवो. प्रभु करो आणि तुम्हाला प्रीतीत वाढवो. 


1 थेस्सलनीकाकरांस 3:12-5:6 





11 क्य ळी क ठी त. 
आम्ही तुम्हांला आज्ञा केल्याप्रमाणे शांततापूर्ण 





आणि भरून टाको. जसे आम्ही तुम्हाबरील प्रेमाने 
भरभरून वाहत आहोत तसे तुम्हीही एकमेकासाठी 
व सर्वासाठी प्रीतीने भरभरून वाहावे. !3यासाठी की, 
जेव्हा आमचा प्रभु येशू त्याच्या पकित्र जनांसह येतो 








जीवन जगण्याची, आपले काम आपण करण्याची, 
आणि आपल्या स्वत:च्या हातांनी काम करण्याची 
इच्छा करा. !शयासाठी की बाहेरचे लोक तुम्ही ज्या 
प्रकारे जगता ते पाहन तुमचा आदर करतील आणि 














क. लर र र 
तेव्हा तो अशा प्रकारे तुमची अंतःकरणे बळकट 
करो आणि त्यांना पवित्रतेने निर्दोष करो. 


देवाला संतोषविणारे जीवन 
बंधूंनो, मला आता तुम्हाला काही इतर 
गोष्टींविषयी सांगायचे आहे: प्रभु येशूचे अनुयायी 








यासाठी की, तुमच्या गरजांसाठी इतर कोणावरही 
अवलंबून राहावे लागू नये. 


प्रभूचे येणे 
13बधंनो, तुम्हाला हे माहीत असावे अशी माझी 


कनी: रळ. सळ 


इच्छा आहे, जे मेलेले आहेत, अशांसाठी इतरांसारखे 





या नात्याने आम्ही तुम्हाला विनंति करतो व बोध 
करतो की, देवाला कसे संतोषवायचे याचे शिक्षण 


दु:ख करू नये. कारण इतरांना आशा नाही. '*कारण 
जर आम्ही विश्‍वास ठेवतो कौ येशू मेला होता आणि 








> जसे च. मिळाले व 
तुम्हांला आमच्याकडून जसे मिळाले, तसे तुम्ही 
खरोखरच जगत आहात, आणि तुम्ही ते जास्तीत 





नंतर मरणातून पुन्हा जिवंत झाला, तसेच देवही 
येशूबरोबर, त्याच्यावर (येशूबर) विश्‍वास ठेवून 





जास्त करा. “कारण तुम्हांला हे माहीत आहे कौ, 
प्रभु येशूच्या अधिकाराने कोणत्या आज्ञा आम्ही 
तुम्हांस दिल्या होत्या. 3आणि हेच देवाला पाहिजे 
आहे. तुम्ही पवित्र असावे ही त्याची इच्छा आहे. 
तुम्ही जारकर्मापासून दूर असावे ही त्याची इच्छा 





कक" आंध. आंब. > य ळर जिवंत 

मेलेले आहेत, त्यांना त्याप्रमाणे परत जिवंत करील. 

715आता आम्ही जे तुम्हांला सांगत आहोत तो एक 

संदेश आहे. जे आम्ही जिवंत आहोत, ते आम्ही 

प्रभूच्या दुसऱ्या येण्याच्या वेळेपर्यंत तग धरू. जे मेलेले 
वळ. त्यांच्या जाणार 

आहेत त्यांच्या अगोदर आम्ही निश्‍चितच जाणार 








आहे. “त्याची अशी इच्छा आहे की, तुम्हातील 
प्रत्येकाने स्वत:च्या शरीरावर ताबा मिळविण्यास 








नाही. ५कारण, जेव्हा मोठ्याने मुख्य देवदूताच्या 
आवाजात आणि देवाच्या कर्ण्याच्या आवाजात आज्ञा 





शिकावे.* “आणि ज्यांना देव माहीत नाही, ज्यांना 
देवाची ओळख नाही त्या विदेशी लोकांप्रमाणे 








दिली जाईल, तेव्हा, प्रभु स्वत: स्वर्गातन खाली उतरेल 
आणि जे ख्रिस्तात मेले होते ते प्रथम उठतील. !7मग 








कामवासनेने नव्हे. “त्याची हीसुद्धा इच्छा आहे की, 
तुम्ही प्रत्येकाने आपआपल्या बंधूचा याबाबतीत 
गैरफायदा घेऊ नये. कारण जसा आम्ही पूर्वी इशारा 
देऊन सांगितले होते की, प्रभु या सर्व गोष्टींचा सूड 
घेणारा आहे. “कारण देवाने आम्हाला अमंगळ 
जीवनासाठी नव्हे, तर शुद्ध जीवनासाठी बोलाविले 
होते. “म्हणून जो कोणी हे शिक्षण नाकारतो, तो 
मनुष्याला नव्हे तर पवित्र आत्मा देणाऱ्या देवाला 
नाकारतो. 
$आता ख्रिस्तातील तुमच्या भाऊ बहिणीच्या 
प्रीतीविषयी आम्ही तुम्हाला लिहिण्याची गरज आहे 
असे नाही. कारण एकमेकावर प्रीति करावी असे 
देवानेच तुम्हांला शिकविले आहे. !"आणि हे खरे 



































मासेदोनियाभर प्रीती करीत आहात. परंतु बंधूंनो, 
आम्ही तुम्हांस कळकळीने सांगतो की ती विपुलतेने 
करा. 











तुम्हातील ... शिकावे याचा अर्थ असासुद्धा होऊ शकतो की, 
“आपल्या स्वत:च्या पत्नीबरोबर कसे राहायचे ते शिकावे.' 





पाहता, जे तुम्ही तुमच्या सर्व बंधूंबरोबर सर्व 


ञ 
आपल्यापैकी जे जिवंत असतील ते प्रभूला अंतराळात 
भेटण्यासाठी त्यांच्याबरोबर ढगात वर घेतले जातील 

आणि अशा प्रकारे आम्ही प्रभूबरोबर सदासर्वकाळ 
राहू. म्हणून या शब्दांनी एकमेकाचे समाधान करा. 








प्रभूच्या येण्यासाठी तयार राहा 

बंधूंनो, वेळ आणि तारीखवार मी तुम्हांला 

लिहिण्याची गरज नाही. “कारण तुम्ही स्वत:च 
हे चांगल्या प्रकारे जाणता की, प्रभूच्या परत येण्याचा 
दिवस येईल. तो जणू काय रात्रीचा चोर जसा येतो 
तसा येईल. *जेव्हा लोक म्हणतात, “सगळीकडे शांतता 
व सुरक्षितता आहे." तेव्हा त्यांच्यावर अचानक 
विनाश ओढवेल, ज्याप्रमाणे गर्भवती स्त्रीला अचानक 
वेदना होतात व मग ते सुटू शकणार नाहीत! *परंतु 
बंधूंनो, त्या दिवसाने चोराप्रमाणे अचानक येऊन 
आपल्याला गाठून आश्चर्यात टाकावे अशा प्रकारे 
आपण अंधारात नाही. कारण तुम्ही सर्वजण 
प्रकाशाचे पुत्र आहात व दिवसाचे पुत्र आहा, आम्ही 
अंधाराचे किंवा रात्रीचे नाही. “म्हणून आपण 


























1 थेस्सलनीकाकरांस 5:7-28 


260 





इतरांसारखे रखे झोपू नये. उलट आपण सावध राह वब 


आम्ही तुम्हाला आग्रह करतो की, “आळशी लोकांना 





आमच्या स्वत:वर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करू 
स्कारण जे झोपतात ते रात्री झोपतात ब जे दारू 
पितात ते रात्री दारू पितात, “परंतु आपण दिवसाचे 


ताकीद द्या.” भित्र्यांना उत्तेजन द्या आणि अशक्तांना 
मदत करा. व सर्व लोकांबरोबर सहनशीलतेने राहा. 
ऑक्रोणीही बाईटाची फेड बाईटाने करू नये म्हणून 








असल्याने स्वत:वर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करू या. 


लक्षात ठेवा. परंतु नेहमी एकमेकांचे आणि सर्व 





आपण विश्‍वास आणि प्रीतीचे छातीला उरस्त्राण घालू 





या. आणि आमचे शिरस्त्राण म्हणून तारणाची आशा 
ठेवू या. कारण देवाने आम्हाला त्याचा क्रोध सहन 











करण्यासाठी निवडले नाही, तर आपल्या प्रभु येशू 





खिस्ताद्वारे तारण मिळावे म्हणन निवडले आहे. "तो 


क 


लोकांचे चांगले करण्याचा प्रयत्न करा. सर्वदा 
आनंद करा. "नेहमी प्रार्थना करीत राहा. '*प्रत्येक 
परिस्थितीत देवाचे उपकार माना. !9आत्म्याला 
विझविण्याचा प्रयत्न करू नका. *संदेष्ट्यांच्या 
संदेशाचा उपहास करू नका. पण हे देवाकडून 








आमच्यासाठी मरण पावला यासाठी की, आम्ही मेलेले 


आले आहेत याची परीक्षा करून खात्री करून घेण्याची 





असू किंबा जिवंत असू, जेव्हा येशू येईल तेव्हा 
आम्हाला त्याबरोबर एकत्र राहता यावे. !'म्हणून 





जे भन >> वह... व व 2शदुष्टाईच्या 
सवय करा. जे चांगले ते धरून ठेवा. ८दुष्टाईच्या 
प्रत्येक प्रकारापासून सून दूर राहा. “देब स्वत: जो शांतीचा 





एकमेकांना उत्तेजन द्या. आणि जसे आता तुम्ही करीत 


उगम आहे. तो तुम्हांला त्याच्यासाठी पूर्णपणे समर्पित 








आहात तसे आध्यात्मिक रीतीने एकमेकांना पूर्ण 
मनाने बळकट करा. 


शेवटच्या सूचना आणि सलाम 
परंतु बंधूंनो, आम्ही तुम्हांला विनंति करतो, 
की जे तुम्हामध्ये श्रम व प्रभूमध्ये मार्गदर्शन करतात 
आणि शिक्षण देतात, त्यांना तुम्ही मान द्या. “आम्ही 
तुम्हाला अशी विनंति करतो की, त्यांनी 
तुमच्याबरोबर केलेल्या कामामुळे त्यांना प्रेमाने मोठा 
मान द्या. एकमेकांबरोबर शांतीने राहा. “बंधूंनो, 














करो आणि तुमचे सर्व मनुष्यपण म्हणजे तुमचा आत्मा, 
जीव आणि शरीर प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या 
वेळी पूर्णपणे निर्दोष राखो. **देब जो तुम्हाला बोलावितो 
तो विश्‍वासू आहे आणि खरोखरच तो तसे करील. 

>5बंधूंनो, कृपा करून आमच्यासाठीसुद्धा प्रार्थना 
करा. “पवित्र चुंबनाने सर्व बंधूंना सलाम करा. 

८प्मी तुम्हांला प्रभूची शपथ घ्यावयाला सांगतो 
कौ, हे पत्र सर्व बंधूना वाचून दाखविण्यात यावे. 
28आपल्या प्रभु येशू रित्रस्ताची कृपा तुम्हा सर्वांबरोबर 
असो. 

















पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस दुसरे पत्र 


पौल सिल्वान आणि तीमथ्य याजकडून, 

थेस्सळनीका येथील मंडळीला जो देब आपला 
पिता आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताची आहे त्यांना “देवपिता 
आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांति 
तुम्हांबरोबर असो. 
बंधूंनो, आम्ही नेहमीच तुमच्यासाठी देवाचे 
आभार मानतो व तसे करणे योग्य आहे. कारण 
तुमचा विश्‍वास अद्‌भुत रीतीने वाढत आहे आणि जे 
प्रेम तुम्हांतील प्रत्येकाचे एकमेकांवर आहे ते वाढत 
आहे. “म्हणून आम्हाला स्वत: देवाच्या मंडव्व्यांमध्ये 
सर्व छळात व तुम्ही सहन करीत असलेले दु:ख, 
त्याविषयीची तुमची सहनशीलता सोशिकपणा आणि 
विश्वासाचा अभिमान वाटतो. 




















देवाच्या न्यायाविषयी पौल सांगतो 

देव त्याच्या न्याय करण्यामध्ये योग्य आहे हा 
त्याचा पुरावा आहे. त्याचा हेतू हा आहे को ज्यासाठी 
आता तुम्हांला त्रास सोसावा लागत आहे, त्या देवाच्या 
राज्यात प्रवेश करण्यास तुम्हांला पात्र ठरविले जावे. 
€वरोखर जे तुम्हांला दु:ख देतात त्याची दुःखाने 
परतफेड करणे हे देवाच्या दृष्टीने त्याच्यासाठी योग्य 
आहे. आणि आमच्याबरोबर जे तुम्ही दु:ख भोगीत 
आहात त्यांना आमच्याबरोबर विश्रांती देण्यासाठी, 
प्रभु येशू प्रकट होताना तो स्वर्गातून आपले सामर्थ्यवान 
दूत आणि अग्निज्वालेसह येईल. *आणि ज्यांना देव 
माहीत नाही आणि आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या 
सुवार्तेसाठी आवश्यक त्या आज्ञा पाळीत नाहीत त्यांना 
देव शिक्षा करील. "ते अनंतकाळचा नाश असलेला 
असा शिक्षेचा दंड भरतील. ते प्रभु येशूच्या समक्षतेतून 
आणि वैभवी सामर्थ्यातून बगळले जातील. '*त्या 
दिवशी जेव्हा तो त्याच्या पवित्र लोकांत गौरविला 
जाण्यासाठी सर्व विश्‍्वासणाऱ्याकडून आश्‍चर्यचकित 
केले जाण्यासाठी येईल तेव्हा त्यात तुमचाही समावेश 
आहे कारण त्याविषयी आम्ही सांगितलेल्या साक्षीवर 
तुम्ही विश्‍वास ठेवला. 


















































1या कारणासाठी आम्ही नेहमी तुमच्यासाठी 
प्रार्थना करतो व विनंति करतो की, आमच्या देवाने 
त्याच्या पाचारणासाठी योग्य असे तुम्हाला गणावे 
तुमच्या बिश्‍वबासापासून निर्माण होणारे प्रत्येक व्काम 
ब चांगुलपणाचा निश्‍चय समर्थपणे पूर्ण करावा. 
1अ्यासाठी की आमचा देव आणि प्रभु येशूच्या कृपेने 
आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचे नाव तुमच्यामध्ये आणि 
तुम्ही त्याच्यामध्ये गौरविले जावे 




















बाईट गोष्टी घडतील 

आता बंधूंनो, आम्ही तुम्हांला विनंति करतो, 
ती प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या येण्याविषयी, आणि 
त्याच्याबरोबर आमच्या एकत्र भेटण्याविषयी. आम्ही 
तुम्हांला विनंती करतो की, तुम्ही तुमचे मन पूर्णपणे 
अस्वस्थ होऊ देऊ नका किंबा सतत विचलित होऊ 
नका, जर तुम्ही ऐकले कौ, प्रभूचा दिवस आला 
आहे, काही लोक अशा प्रकारचे भविष्य वर्तबतील . 
किंवा काही लोक शिकवणुकीद्वारे किंवा काही लोक 
आम्हांकडून पत्र लिहिले आहे असे भासवून असा 
दावा करतील. "तर कोणीही तुम्हाला कोणत्याही 
प्रकारे फसवू नये. म्हणून सावध असा. मी असे 
म्हणतो कारण पहिल्यांदा मोठी बंडखोरी झाल्याशिवाय 
प्रभूचा दिवस येणार नाही. आणि जो नाशासाठी नेमला 
आहे, तो नियम मोडणारा प्रकट होईल. *तो विरोध 
करील आणि स्वत:ला सर्व गोष्टींच्या वर उच्च 
करील. त्याला देव किंवा उपासना करण्याची 
कोणतीही एखादी वस्तु असे म्हणतील. येथपर्यंत की 
तो देवाच्या मंदिरात जाईल आणि सिंहासनावर बसेल 

आणि तो स्वतःला देव असे जाहीर करील. 
अमी तुमच्याबरोबरच होतो तेव्हा तुम्हाला मी ह्या 
गोष्टींबद्दल सांगत होतो. ते तुम्हाला आठवत नाही 
'काय? 6आणि म्हणून अशा प्रकारे त्याला कशाचा 
प्रतिबंध होत आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. यासाठी 
तो योग्य वेळी प्रकट व्हावा. मी हे म्हणतो कारण 
दुष्टपणाची रहस्यमय शक्ति आधीपासूनच जगात काम 












































2 थेस्सलनीकाकरांस 2:8-3:14 


'करीत आहे. पण असा एक आहे जो दुष्टाची रहस्यमय 


262 





तुमच्यामध्ये झाला तसा प्रभूच्या सदशाचा प्रसार 





शक्ति थोपबीत आहे. आणि जोपर्यंत ती शक्ति मार्गातन 


लवकर व्हाबा आणि ते गौरविले जावे. “आणि प्रार्थना 





काढन बाजला टाकली जात नाही, तोपर्यंत तो ती 


करा की, हेकट व दुष्ट माणसांपासून आमची सुटका 





शक्ति थोपवन धरील *आणि मग दृष्ट प्रकट होईल 
प्रभु येशू त्याला आपल्या मुखातील श्‍वासाने मारून 





व्हाबी कारण सर्वच लोकांचा प्रभूबर विश्वास नाही. 
3पण प्रभु विश्‍वासू आहे. तो तुम्हांला बळकट करील 








टाकील आणि प्रभु जेव्हा त्याच्या येण्याच्या वेळी 


व दृष्टांपासून तुमचे रक्षण करील. *प्रभूमध्ये आम्हांला 





मोठ्या वैभवाने प्रकट होईल तेव्हा तो त्याचा नाश 


तुमच्याविषयी विश्‍वास आहे आणि खात्री आहे की, 








करील. €्दुष्टाचे येणे सैतानाच्या सामर्थ्याने होईल 


जे आम्ही तुम्हाला करण्यासाठी सांगत आहोत ते 





आणि त्याच्या येण्याबरोबर खोटे चमत्कार, चिन्हे 





तुम्ही करीत आहात व ते पुढे करीतच राहाल. "प्रभु 





आणि अद्‌भुत गोष्टी घडतील. !0आणि जे नरकाच्या 
वाटेवर आहेत त्यांच्याविरुद्ध प्रत्येक प्रकारची दुष्टता 
फसवणूक व्हावी म्हणून तो आणील, कारण त्यांनी 
सत्यावर प्रेम करण्याचे नाकारले. यासाठी की त्यांचे 
तारण होणे शक्य व्हावे. आणि या कारणासाठी 
देवाने त्यांना भ्रम पडेल असे केले. यासाठी की, जे 
खोटे आहे त्यावर त्यांनी विश्‍वास ठेवावा. आणि 
त्यांनी सत्यावर विश्‍वास ठेवला नाही तर दुष्टतेत 
आनंद मानला, त्यांना शिक्षा मिळावी. 





























तारणासाठी तुमची निवड झाली आहे 





तुमची अंतःकरणे देवाच्या प्रीतीत आणि ख्रिस्ताच्या 
सोशिक सहनशीलतेकडे नेवो. 


कार्य करण्यासाठी अटी 

आता, बंधूंनो, आम्ही तुम्हांला आमच्या प्रभु येशू 
ख्स्ताच्या नावात आज्ञा करतो की, जो कोणी बंधु 
ज्या परंपरा त्यांना आमच्याकडून मिळाल्या त्या 
परंपरांप्रमाणे चालत नाही, तर आळशी जीवन जगत 
आहे तर त्याच्यापासून दूर राहा. मी तुम्हांला हे 
सांगतो कारण तुम्ही स्वत: जाणता की तुम्ही आमचे 
अनुकरण कसे करायचे, कारण आम्ही तुमच्यामध्ये 























13पण आम्ही देवाकडे तुमच्याविषयी नेहमीच 
आभार मानले पाहिजेत. ज्यांच्यावर देव प्रेम करतो 


आळशी नव्हतो. “किंबा कोणाकडूनही आम्ही 
फुकटची भाकर खाल्ली नाही. उलट, रात्रंदिवस 





करी च धा 
अस तुम्ही आमचे बधु आहात. कारण आत्म्याच्या 


आम्ही काबाडकष्ट केले यासाठी की तुमच्यावर 





ह्वारे शुद्धीकरण आणि सत्यावर विश्‍वास ठेवून तारण 





ञ 
ञ 
पुः 
ञ 
आम्ही ओझे होऊ नये. याचा अर्थ असा नाही की, 
आम्हांला 





व्हावे म्हणून देवाने तुम्हाला प्रारंभापासून निवडले 


ला तुमच्याकडून मदत मागण्याचा अधिकार 





आहे. !*आणि या तारणासाठीच,आम्ही सांगितलेल्या 


नाही, पण आम्ही आमच्या गरजा भागविण्यासाठी 





सुबार्तेह्ठारेच देवाने तुम्हांला बोलाविले. यासाठी की, 


काम केले ते यासाठी की, आम्ही तुमच्यासमोर 











आमच्या प्र्भ 2. स्त्रिस्ताचे जे कची तम्हांलाही 
आमच्या प्रभु येशू जे गौरव ते तुम्हांलाही 
मिळावे '“म्हणून बंधूंनो, टूढ उभे राहा. आणि आमच्या 
तोंडच्या बचनाद्वारे किंबा आमच्या पत्राद्वारे जी परंपरा 








उदाहरण ठेवावे व तुम्ही आमचे अनुकरण करावे. 
1कारण आम्ही जेव्हा तुमच्याबरोबर होतो, तेव्हा 


आम्ही तुम्हांला हा नियम दिला: “जर एखाद्याला 











आम्ही तुम्हाला शिकविली आहे तिला धरून उभे 
राहा. *“आता प्रभु येशू ख्रिस्त स्वत: आणि देव आमचा 


काम करायचे नसेल, तर त्याने खाऊ नये. 
7आम्ही हे सांगतो कारण आम्ही ऐकतो की 











पिता ज्याने आम्हावर प्रेम केले आणि ज्याने आपल्या 
कृपेमध्ये आम्हाला अनंतकाळचे समाधान आणि 





तुमच्यापैकी काही जण आळशीपणाचे जीबन जगत 
आहेत. ते काहीच काम करीत नाहीत. उलट 











चांगली आशा दिली. "ते तुमच्या अंत:करणाला 
समाधान देवोत ब तुम्ही ज्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टी 
करता अथवा सांगता त्यामध्ये तुम्हाला बळकट 
करो. 

















आमच्यासाठी प्रार्थना करा 
आम्हाला आणखी काही गोष्टी तुम्हाला 
सांगावयाच्या आहेत: बंधूंनो, कृपा करून 
आमच्यासाठी प्रार्थना करा. यासाठी की जसा 











कोणत्याही दिशाहीन असल्यासारखे इकडे तिकडे 
फिरत असतात. (इतरांच्या कामात दखल देतात) 

12आम्ही अशा लोकांना आज्ञा करतो व प्रभु 
येशू ख्रिस्तामध्ये बोध करतो की, त्यांनी शांतीने 
'काम करावे आणि स्वत:ची भाकर स्वत:च मिळवून 
खावी. "पण बंधूंनो, तुम्ही तुमच्यासाठी चांगले करीत 
असता थकू नका. 

'4जरकोणी या पत्राद्वारे आमच्या सूचनांचे पालन 
करीत नाही, तर तो कोण आहे हे लक्षात ठेवा व 

















263 2 थेस्सलनीकाकरांस 3:15-3:18 





त्याच्याबरोबर राहू नका, यासाठी की त्याला लाज 
वाटावी. पण त्याला शत्रू समजू नका, परंतु धाक 
द्या, जसे त्याला तुमचा भाऊ समजा. 
शेवटचे शब्द 
16आता प्रभु स्वत: जो शांतीचा उगम आहे. तो 
(१ भट स शांति देबो. प्र्भ 
तुम्हाला सर्वकाळ आणि सर्व प्रकारे शांति देवो. प्रभु 


तुम्हा सर्वांबरोबर असो. !7मी पौल माझ्या स्वत:च्या 
हातांनी हा सलाम लिहितो. माझ्या प्रत्येक पत्राची ही 
खूण आहे. ह्या प्रकारे मी प्रत्येक पत्र लिहितो व 
अशा प्रकारे लिहितो. 
1४आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हा 
डी अडी 
सर्वांबरोबर असो. 


'पौलाचे तीमथ्थाला पहिले पत्र 


आपला तारणारा देव आणि आपली आशा ख्रिस्त 
येशू यांच्या आज्ञेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पौल 
याजकडून 
श्विश्‍वासातील माझा खरा पुत्र तीमथ्य याला: देव 
जो पिता आणि आपला ख्रिस्त येशू, आमचा प्रभु 
याच्याकडून तुला कृपा, दया आणि शांति लाभो. 





खोट्या शिक्षणाविरुद्ध इशारा 
अमी मासेदोनियाला जात असता तुला कळकळीने 
विनंति केल्याप्रमाणे तू इफिस येथे राहावेस असे 
कटे टर क. 
माझे म्हणणे आहे. यासाठी की, काही ठराविक 
लोकांना खोटे शिक्षण देऊ नका अशी तुला त्यांना 
आज्ञा करता यावी. किंबा *कथा-कहाण्यांच्या 
आहारी जाऊ नका आणि न संपणाऱ्या वंशावव्व्या 
याकडे लक्ष देऊ नका असे त॒ त्यांना सांगावेस 
कारण त्यामुळे भांडण वाढते आणि विश्‍वासाने देवाची 
योजना जी पूर्ण होते ती या गोष्टीमुळे पूर्ण होत नाही. 
5आणि या आज्ञेचे उद्दिष्ट प्रीति आहे, जी शुद्ध 
अंत:करणातन, चांगल्या सदसदविवेकबुद्धीतन व 
प्रामाणिक विश्‍वबासातून उगम पावते. “काहींनी 
पतनामुळे या गोष्टीकडून आपले लक्ष दुसरीकडे 
ळर च. 22. 8 भी बडबडीकडे कळ फेड. 
लावले आहे व ते व्यर्थ बडबडीकडे बळले आहेत. 
ः्त्यांना नियमशास्त्राचे शिक्षक व्हायचे होते, पण ते 
ज्या गोष्टीविषयी मोठ्या आत्मविश्‍वासाने बोलतात व 
सांगतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत. 8आता आम्हाला 
नकर डच की , 
हे माहीत आहे की, नियमशास्त्र खरोखरच चांगले 
आहे. जर कोणी त्याचा चांगला वापर करतो. *म्हणजे 
> जाणन घेऊन ळी 
हे जाणून घेऊन को, नियमशास्त्र हे नीतिमान 
लोकांसाठी केलेले नाही तर नियमशास्त्राचा भंग 
करणाऱ्या आणि बंडखोर लोकांसाठी, तिरस्करणीय 
लोकांसाठी, पाप्यांसाठी, भक्तिहीन आणि अर्धर्मी 
लोकांसाठी, वडिलांना ठार मारणाऱ्या, आईला ठार 
मारणाऱ्यासाठी, खुनी लोकांसाठी, जारकर्मी, 
समलिंगसंभोगी, इतर मनुष्यांना फसविणारे, खोटारडे, 
खोटी शपथ घेणारे यांच्यासाठी आहे. इतर जे दुसरे 




































































सगळे करतात ते चांगल्या शिक्षणाविरुद्ध आहेत 
11गौरबी सुवार्ता जी धन्यबादित देवाकडन येते आणि 
जी माझ्यावर सोपविली आहे, तिला हे अनुसरून 
आहे. 


देवाच्या दयेबद्दल उपकार 
12जो मला सामर्थ्य देतो त्या ख्त्रिस्त येशू आपल्या 
प्रभूचे मी उपकार मानतो कारण त्याने मला 
विश्‍वासू समजले आणि त्याने मला त्याची सेवा 
करण्यासाठी नियुक्त केले. 3जरी मी पूर्वी निंदा 
करणारा, मनस्ताप देणारा आणि हिंसक होतो, तरी 
माझ्यावर दया दाखविण्यात आली. तोर्पात मी 
नव्हतो म्हणून अज्ञानामुळे मी तसा 





























विश्‍वासणारा 
वागलो. '*परंतु विश्वास आणि दया जी ख्रिस्त येशूमध्ये 
सापडते ती आपल्या प्रभूच्या कृपेने ओसंडून वाहिली. 
15एक विश्‍वसनीय वचन आहे जे स्वीकारावयास 
पूर्णपणे योग्य आहे. येशू ख्रिस्त पाप्यांना तारावयास 
या जगात आला. मी त्या पाप्यातील पहिला आहे. 
16परंतु केवळ याच हेतूने माझ्यावर दया दाखविण्यात 
आली. यासाठी को माझ्यासारख्या अत्यंत वाईट 
पाप्याच्या उदाहरणावरून, पुढील काळात जे त्याजवर 
बिश्‍वबास ठेवतील त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळावे. 
177आता अनंतकाळचा राजा जो अविनाशी व अदृश्य 
आहे अशा एकाच देवाला महिमा आणि गौरव 
अनंतकाळासाठी असो. आमेन. 

1४तिमथ्या, माझ्या मुला, मी तुला तुझ्याविषयी पूर्वीच 
सांगण्यात आलेल्या संदेशानुसार ही आज्ञा सोपबीत 
आहे. यासाठी की सुयुद्ध करण्यात तिचा उपयोग 
करता यावा. !तुम्हांला विश्‍वास आणि चांगला विवेक 
असावा. कित्येकांनी चांगला विवेक नाकारून 
बिश्‍वास तारवाप्रमाणे उद्‌ध्वस्त केला आहे. २१त्यात 
हमनाय आणि आलेव्सांद्र आहेत त्यांना मी सैतानाच्या 
स्वाधीन केले आहे यासाठी की, देवाविरुद्ध न 
बोलण्याविषयी त्यांनी शिकावे. 


















































265 


पुरुष आणि स्त्रियांसाठी काही नियम 
सर्वांत प्रथम मी कळकळीने विनंति करतो की, 
मागण्या, प्रार्थना, विनंत्या ब आभारप्रदर्शन सर्व 





1 तीमथ्थाला 2:1-3:11 


मंडळीतील पुढारी 
हे सत्य बचन आहे: जर कोणी (मंडळीत) 
अध्यक्ष* (सर्वांगीण काळजीबाहक) होण्याची 





माणसांच्या वतीने करावे. “आणि विशेषत: राजांच्या 
वतीने करावे आणि अधिकाऱ्याच्या वतीने करावे. 


इच्छा धरतो तर तो चांगल्या कामाची इच्छा धरतो. 
2आता अध्यक्षाने (सर्वागीण काळजीबाहकाने) त्याचे 








प्रार्थना करा की, आम्हांला स्थिर, शांत आणि देवाच्या 


जीवन लोकांनी टीका करू नये अशा रीतीने जगावे. 





























च र जगता यावे. ञ्हे ञ्तो 
पूर्ण भक्तीत सन्मानाने जगता यावे. "हे आपला तारणारा त्याला एकच पत्नी असावी. "तो मद्य पिणारा नसावा, 
देव याच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकार करण्यास योग्य तो हिंसक वृत्तीचा नसावा तर तो सभ्य, आत्मसंयमी, 
आहे, “ज्याला सर्व लोकांचे तारण व्हावे आणि त्यांना आदरणीय, ब आदरातिथ्य करणारा असावा. तो 
सत्य समजावे असे वाटते. कारण फक्त एकच देब शिकविण्यात प्रवीण असावा. “तो पैशावर प्रेम 
आहे. आणि देव व मनुष्य यांच्यामध्ये एकच मध्यस्थ करणारा नसावा. त्याने त्याच्या कुटुंबाचा चांगला 
की म्हणजे की कय जो प कय स र्र 
आहे: तो म्हणजे ख्रिस्त येशू जो स्वत: मनुष्य होता. पुढारी असावे आणि त्याने त्याची लेकरे त्याच्या 
सर्व लोकांच्या पापांची खंडणी म्हणून त्याने स्वत:ला आज्ञेत ठेवावीत. (जर एखाद्याला स्वत:च्या कुटुंबाची 





दिले. अशा प्रकारे देवाच्या योजनेविषयी त्याने योग्य 


वेळी साक्ष दिली. 








क क. क्ली च मंडळीची 
देखभाल करता येत नसेल तर तो देवाच्या मंडळीची 
'काळजी कशी घेईल?) "तो ह्या कार्यात नबशिका 





7आणि या साक्षीचा प्रसार करण्यासाठी मला घोषणा 
करणारा आणि प्रेषित (मी खरे सांगतो, खोटे सांगत 
नाही!) असा विदेशी लोकांमध्ये विश्‍वास आणि 
सत्याचा शिक्षक म्हणून नेमण्यात आले. 





नसावा म्हणजे तो गर्वाने फुगून जाणार नाही. ब 
सैतानाला जशी शिक्षा झाली तशी शिक्षा होऊन त्याचा 
अंत होणार नाही. आणखी म्हणजे बाहेरच्या 
लोकांमध्ये त्याचे चांगले नाव असावे. यासाठी की 


























भ्म्हणून प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांनी प्रार्थना करावी 
अशी माझी इच्छा आहे. ते प्रार्थना करीत असताना 
त्यांनी आपले हात उंचवावेत, जे देवाला पवित्र असे 
आहेत. व असे न रागावता व न भांडण करता 
करावे. 








श््त्याचप्रमाणे, माझी अशी इच्छा आहे की, स्त्रियांनी 
स्वत:ला साध्यासुध्या वेशाने, नम्रतेने, मर्यादेने, शोभित 
करावे. त्यांनी वेगव्व्या पद्धतीच्या केसरचना करू 
नयेत. तसेच सोने, किंबा मोती किंबा महाग कपडे 
वापरू नयेत. 

"उलट देवासाठी समर्पित जीबन जगणाऱ्या 
स्त्रियांनी स्वत:ला चांगल्या कृत्यांनी सुशोभित करणे 
अगदी योग्य आहे. 

स्त्रीने शांतपणे, पूर्ण अधीनतेने शिकावे. 'श्मी 
स्त्रीला शिकविण्याची परवानगी देत नाही किंवा 
पुरुषावर अधिकार गाजवण्यास परवानगी देत नाही. 











होऊ आ. > कह. 
त्याच्यावर टीका होऊ नये. व त्याने सेतानाच्या 
जाव्व्यात सापडू नये 


मंडळीत सेवाकार्य करणारे 
धत्याचप्रमाणे ककी विशेष 
, विशेष मदतनीस* आदरणीय 
कळ क. कळ क" 22. 

असावेत, ते दुटप्पी नसावेत, ते विश्‍वसनीय असावेत. 
अ रळ दतोंडे कर 
ते अति मद्यपान करणारे व दुतोंडे नसावेत आणि 
अनीतिने पैसे मिळवन श्रीमंत होण्याची त्यांना आवड 
नसावी. “देवाने जे आम्हांला प्रकट केले आहे ते 
आमच्या विश्‍वासाचे सखोल सत्य त्यांनी स्वच्छ 
बिवेकाने धरून ठेवावे. '*वडिलांप्रमाणे यांचीसुद्धा 
प्रथम परीक्षा व्हावी, मग जर त्यांच्या विरुद्ध असे 
आढळले नाही, तर त्यांनी मदतनीसाचे काम करावे. 
॥तत्याचप्रमाणे,* (विशेष मदतनीस) स्त्रियांनीही 
आदरणीय असावे. त्या चुगल्खोर नसाव्यात. तर 



































अध्यक्ष शब्दश मुकादम (देखरेख करणारा), बऱ्याच लोकांपैकी 





त्याऐवजी तिने शांत राहावे. !3मी असे म्हणतो, कारण 
प्रथम आदाम निर्माण करण्यात आला. !*त्यानंतर 
हवा. आदाम फसविला गेला नाही तर स्त्री फसविली 
गेली. आणि ती पापात पडली. परंतु स्त्रिया जर 
बिश्‍वास, प्रीती, पवित्रता ब योग्य आत्मसंयमनात 
राहिल्या तर बालकाला जन्म देण्यामुळे त्यांचे तारण 


होईल. 

















जे मंडळीचे क त्यांच्यापैकी 30 ये 

जे मंडळीचे नेतृत्व करतात, त्यांच्यापैकी एक. त्यांना पाळक 
(मेंढपाळ) ही म्हणतात. देवाच्या लोकांची काळजी घेण्याचे त्यांचे 
काम असते. (प्रे. कृ. 20:26) . 








मदतनीस शब्दश डीकन्स हा ग्रीक शब्द आहे. त्याचा अर्थ 
सेवक असा आहे. या लोकांनी मंडळीत विशेष सेवा करावी 
म्हणून त्यांची नियुक्ती होत असे. 











त्याचप्रमाणे या कदाचित मदतनीसांच्या पलेही असाव्यात. पण 
बहुधा त्या खास सेवेसाठी नियुक्त केलेल्या स्त्रिया असाव्यात. 





1 तीमथ्थाला 3:12-5:5 


सभ्य व प्रत्येक बाबतीत विश्‍वसनीय असाव्यात. “जे 
खास मदतनीस आहेत त्यांना फक्त एकच पत्नी 

असावी. आणि त्यांनी त्यांच्या मुलांची व कुटुंबाची 
न प्रकारे "काळजी ! उक्कारण 

चांगल्या प्रकारे काळजी घ्यावी. कारण मदतनीस 

म्हणून जे चांगली सेवा करतात, ते त्यांच्यासाठी 

आदरणीय स्थान मिळवितात आणि ख्रिस्त येशूमध्ये 

त्यांच्या विश्‍वासात महान आत्मविश्‍वास मिळवितात. 











आपल्या जीवनाचे रहस्य 
मी तुझ्याकडे लवकरच येण्याची इच्छा धरून 

असलो तरी मी तुला या गोष्टी लिहीत आहे. यासाठी 
की, जरी मला उशीर झाला तरी देवाच्या घरात 

म्हणजे जिवंत ण मंडळीत व्यक्तीने > 
म्हणजे जिवंत देवाच्या मंडळीत एखाद्या व्यक्तीने कसे 

> वकर बे मंडळी सत्याचा 
वागावे हे तुला माहीत असावे. ती मंडळी सत्याचा 
खांब व पाया अशी आहे. '५आणि आपल्या सुभक्तीचे 
रहस्य निर्विवाद मोठे आहे. 











तो मानबी शरीरात दिसला; आत्म्याने तो 

नीतिमान ठरविला गेला, देवदतांनी त्याला 

पाहिले होते; राष्टांमध्ये तो गाजविला गेला 

जगाने त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला आणि 
चा स्वर्गामध्ये गौरवाने क क. 

स्वर्गामध्ये तो गौरवाने घेतला गेला. 














खोट्या शिक्षकांविरुद्ध इशारा 
आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नंतरच्या काळात 
'काही जण विश्‍वास सोडतील, ते भविष्य सांगणारे 
आत्मे, जे फसविणारे आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देतील, 
“आणि भूतापासून येणाऱ्या शिक्षणाकडे आणि ढोंगी 
'फसविणाऱ्यां कडे लक्ष देतील. *ते लोकांना लग्न 
करण्यास मना करतात ब काही अन्नपदार्थ 
टाळण्यासाठी सांगतात. जे विश्‍वबासणारे आहेत, व 
ज्यांना सत्य माहीत आहे अशांनी उपकार मानून 
घेण्यासाठी देवाने ते निर्माण केले आहेत. “कारण 
5 क स केलेली ळर क चांगली डवे जर 
देवाने केलेली प्रत्येक गोष्ट चांगली आहे ब जर 
उपकार मानून आम्ही घेतो तर कोणतीही गोष्ट 
अ. $कारण > वेळी केळ कडन 
नाकारू नये. “कारण प्रत्येक वेळी ती देवाच्या शब्दाने 
आणि प्रार्थनेने पवित्र केली जाते. 























ख्रिस्त येशूचा चांगला सेबक हो 
“तेव्हा बंधु, जर तू या गोष्टी रित्रस्ती बंधुभगिनींना 
शिकविल्या, तर तू जो सत्यात ब निश्‍्वासात बाढलास 
वब चांगल्या शिक्षणाला अनुसरलास तो तू ख्रिस्त 
येशूचा चांगला सेबक होशील. “परंतु देवहीन गोष्टी, 














266 





ज्या म्हाताऱ्या स्त्रियांचे लक्षण आहे ते टाळ आणि 
स्वत:ला सतत देवाच्या भक्तीमध्ये गुंतवण्याची सवय 
ठेव. कारण शारीरिक शिकवणुकीला अल्प महत्त्व 
आहे पण देवाच्या सेवेला सर्व प्रकारे महत्त्व आहे, 
कारण ते सध्याच्या जीवनाविषयी आणि भविष्यातील 
जीवनाविषयी आशीर्वादाचे अभिवचन आहे. *हे सत्य 
वचन आहे जे सर्वथा स्वीकारावयास योग्य आहे. 
10म्हणून आम्ही जास्त काम करतो आणि धडपड 
करतो. कारण आम्ही, जो सर्व लोकांचा व 
विशेषेकरून जे विश्‍वास ठेवतात, अशा 
विश्‍वासणाऱ्यांचा विशेषकरून तारणारा आहे त्या 
जिवंत देवावर आशा ठेवली आहे. 

आज्ञा कर आणि या गोष्टी शिकव. “तू तरुण 
आहेस म्हणून कोणी तुला तुच्छ मानू नये. त्याऐबजी, 
विश्‍वासणाऱ्यांसाठी तू तुझ्या बोलण्याने, तुझ्या 
वागण्याने, तुझ्या प्रेम दर्शविण्याने, तुझ्या असलेल्या 
विश्‍वासाने व तुझ्या शुद्ध जीवनाने त्यांचा आदर्श हो. 
73मी येईर्पांत लोकांमध्ये देवाचे वचन वाचण्यात, बोध 
करण्यात ब शिकविण्यात स्वत:ला वाहन घे. !*जेव्हा 
वबडीलजनांनी तुझ्यावर हात ठेवला त्यावेळी 
भविष्याच्या संदेशाचा परिणाम म्हणून तुला मिळालेली 
देणगी जी तुझ्यामध्ये आहे, त्याविषयी निष्काळजी 
राह नको. या सर्व गोष्टींकडे पूर्ण लक्ष दे, त्यात 
पूर्ण गढन जा. यासाठी की तुझी प्रगती सर्व लोकांना 
दिसून यावी.  *“आपणांकडे वब आपल्या 
शिकवणुकीकडे लक्ष दे. त्यामध्ये टिकून राहा. कारण 
असे केल्याने तू स्वत:चे व जे तुझे ऐकतात, त्यांचे 
तारण करशील. 
























































इतर लोकांबरोबर राहण्याचे काही नियम 
वडील माणसाला कठोरपणे बोलू नको, उलट 
पित्याप्रमाणे त्याला बोध कर. “तरुणांना 
भावासारखे, वृद्ध स्त्रियांना आईसारखे, तरुण स्त्रियांना 
बहिणीसारखे पूर्ण शुद्ध भावाने बागीव. 
3ज्या विधबा खरोखरच निराधार आहेत त्यांची 
काळजी घे. *पण जर एखाद्या विधवेला मुले किंवा 
नातवंडे असतील तर त्यांनी प्रथम आपल्या घरच्यांची 
'काळजी घेऊन आपला धर्म प्रत्यक्षात आणावा आणि 
अशा प्रकारे आपल्या आईवडिलांची किंवा 
आजीआजोबांची परतफेड करावी. कारण हे देवाला 
मान्य आहे. जी स्त्री खरी विधवा आहे, व तिची 
'काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही तिची आशा देवावर 
असते व ती रात्रंदिवस देवाकडे प्रार्थना ब विनंत्या 


























267 


करीत असते. “पण जी बिधवा चैनीत राहते, ती जरी 


1 तीमथ्थाला 5:6-6:3 





दुप्पट मान देण्याच्या योग्यतेचे समजावे, विशेषत: जे 





जिवंत असेल तरी ती खरोखर मेलेली आहे. “म्हणून 
लोकांना याविषयी निक्षून सांग. यासाठी को 
कोणालाही त्यांच्याकडे दोष दाखविण्यास बाव राहणार 





उपदेश करण्याचे ब शिकविण्याचे काम करतात 
त्यांना. 1*कारण पवित्र शास्त्र म्हणते, “धान्याची मळणी 
करताना बैलाला मुसक्या बांधू नको,”* आणि 








नाही. *पण जर कोणी त्याच्या स्वत:च्या 


मजुरचा त्याच्या मजुरीवर हक्क आहे.”* 





'नातेबाईकासाठी आणि विशेषत: त्याच्या कुटुंबातील 
जवळच्यांसाठी तरतूद करीत नाही, तर त्याने विश्‍वास 
नाकारलेला आहे. व तो अविश्वासू माणसांपेक्षा बाईट 
आहे. 

शएखादी विधवा जी कमीत कमी साठ वर्षांची असेल, 
जिला सोडचिठ्ठी देण्यात आली नाही व जिचे दुसऱ्यांदा 











ध्दोन किंबा तीन साक्षीदारांनी पाठिंबा 
दिल्याशिवाय वडिलावरील आरोप दाखल करू 
नकोस. २*जे पाप करीत राहतात त्यांचा जाहीरपणे 
निषेध कर. यासाठी की, इतरांनाही भय वाटावे. 
21> >. निवडलेले >. व यांच्यासमोर 
'देव, येशू रित्रिस्त व निवडलेले देवदूत यांच्यासमोर 
मी निक्षून आज्ञा करतो कौ, तू कोणताही पूर्वग्रह न 




















लग्न झाले नाही, अशाच रित्रियांची विधवा म्हणून नोंद 





ठेवता या गोष्टी पाळ व पक्षपाताने काहीही करू 





घ्यावी. "चांगले काम करण्याबद्दल तिचा 


नको. 





नावलौकिक असेल व तिने मुलाबालांना बाढबल 





थ्श्देबाच्या सेवेसाठी नियुक्ती करण्याठी कोणावरही 





असेल, जिने अनोळखी लोकांचे स्वागत केले असेल, 


घाईने हात न ठेवण्याची सवय कर. इतरांच्या पापांत 





संताचे पाय धुतले असतील, त्रासात असलेल्यांना 
मदत केली असेल व सर्व चांगळे काम करण्यात 
स्वत:ला वाहन घेतले असेल, तिचा विधवांच्या खास 
यादीत समावेश करावा 

पण तरुण विधवांची यादीत नोंद करण्याचे टाळावे. 
'कारण जेव्हा त्या रित्रिस्ताला सोडून अविचारी होतात. 

















वाटेकरी होऊ नको. नेहमी स्वत:ला शुद्ध राख. 
23नुसतेच पाणी पिण्याचे थांबब आणि तुझ्या 
पचनासाठी व वारंवारच्या दुखण्यासाठी द्राक्षारसाचा 
वापर कर 
“काही लोकांची पापे स्पष्ट आहेत. ब ती 
त्यांच्याअगोदर न्यायालयात जातात पण दुसऱ्या 











तेव्हा त्यांना पुन्हा लग्न करावेसे वाटते. !“आणि त्या 


1 


लोकांची पापे त्यांच्या मागून जातात. “त्याचप्रमाणे 





दोषी धरल्या जातील, कारण त्यांनी त्यांचे मूळ बचन 





चांगली कामेही स्पष्ट आहेत ती सुध्दा कायमची 





मोडलेले असते. “आणखी, त्या आळशी बनतात व 
घरोघरी फिरतात. त्या आळशी बनतात एवढेच नाही 
तर इतर लोकांच्या भानगडीत स्वत:ला गुरफटून 








लपविता येत नाहीत. 
जे क चा 
जे सर्व गुलाम म्हणून विधर्मी मालकाच्या 
जुबाखाली काम करीत आहेत त्यांनी त्यांच्या 











घेतात ब इतरांविषयी खोटनाटे बोलतात. ज्या गोष्टी 





रळ ण देण्यायोग्य समजावे डब 
'मालकाना पूण आदर देण्यायोग्य समजावे. यासाठी 








बोलू नयेत, त्या गोष्टी बोलतात. !*यासाठी माझी 
अशी इच्छा आहे की, तरुण स्त्रियांनी (विधवांनी) 





की देवाच्या नावाची आणि आमच्या शिक्षणावर 
अशीतशी टीका होणार नाही. “ब ज्या गुलामांचे 











आपि क संगोपन > की 
लग्ने करावीत. मुलांचे संगोपन करावे ब आपले 


मालक विश्‍वबासणारे आहेत, त्यांनी त्यांच्या मालकांना 





घर चालवावे. आपल्या शत्रूला आपली निंदा करण्यास 


कमी मान देऊ नये. कारण वस्तुस्थिती अशी आहे 





बाब मिळ देऊ नये. !*मी तर असे म्हणतो कारण 





की, ते मालक त्यांचे बंधू आहेत. उलट त्या गुलामांनी 





काही बिधवा सेतानामागे जाण्यासाठी वळाल्यादेखील 
आहेत. 


त्यांच्या मालकांची सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे 
करावी. कारण ज्यांना लाभ मिळतो ते विश्‍्वासणारे 











76जर एखाद्या विश्‍वबासणाऱ्या स्त्रीच्या घरात विधवा 





व प्रियजन आहेत. या गोष्टी लोकांना शिकीब व 





स्त्रिया असतील तर तिनेत्यांची काळजी घ्यावी* व 
मंडळीवर भार टाकू नये. यासाठी की ज्या खरोखरच 
विधवा आहेत त्यांना ते मदत करू शकतील. 
1! ग्जे मंडळीची चांगली २ हि 
जे बडील मंडळीची चांगली सेवा करतात त्यांना 

















जर एखाद्या ... घ्यावी काही प्राचीन ग्रीक प्रतींमध्ये लिहिले 
आहे, जर एखादा मनुष्य किंवा स्त्री जी विश्‍्वासणारी आहे 
त्याच्याकडे विधवा असेल तर त्याने त्यांना मदत करावी. 











बोध करून तसे करायला सांग. 


खोटे शिक्षण आणि खरी संपत्ती 
3जर कोणी काही वेगळे शिकवितो व ख्रिस्त येशू 
आपला प्रभू याची जी निकोप वचने आणि देवाच्या 








धान्याची ... बांधू नको अनुवाद 25:4 


मजुराचा ... हक्क आहे लूक 10:7 


1 तीमथ्थाला 6:4-21 


268 





सेवेचे खरे शिक्षण मान्य करीत नाही “तर तो गर्वाने 
फुगलेला आहे व त्याला काही समजत नाही. त्याऐवजी 
तो भांडणे ब शब्दकलह यांनी वेडापिसा झालेला 
आहे. या गोष्टींपासन हेवा, भांडण, निंदा, दुष्ट तर्क 





दिलीस जो सर्वांना जीवन देतो त्या देवासमोर आणि 
'पंतय पिलातासमोर ज्याने चांगली साक्ष दिली त्या 
ख्रिस्त येशूसमोर मी तुला आज्ञा करतो. !*आपल्या 
प्रभु येश ख्रिस्ताच्या प्रकट होण्याच्या समयापर्यंत 














5आणि ज्यांची मने डागाळलेली आणि सत्यापासून 
हिरावलेली आहेत अशा माणसांची सततची भांडणे 
होतात, त्यांना असे बाटते की, देवाची सेवा करणे हे 
श्रीमंत होण्याचे माध्यम आहे. 

“वास्तविक पाहता संतोषाने देवाची सेबा करीत 
असताना मिळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ 
ते र जगात च 
आहे. “कारण आपण जगात काहीही आणले नाही 





निष्कलंक आणि दोषरहित राहावे म्हणून ही आज्ञा 
पाळ. !5जो धन्य, एकच सार्वभौम, राजांचा राजा 
आणि प्रभूंचा प्रभु ह्या धन्यवादिताच्या निर्णयानुसार , 
योग्य समय आल्यावर हे घडवून आणील. "ज्या 
एकालाच अमरत्व आहे, ज्यार्पांत पोहोंचता येणार 
नाही अशा प्रकाशात राहतो. ज्याला कोणीही पाहिले 
नाही किंबा पाह शकत नाही, त्याला सन्मान आणि 








अनंतकाळचे सामर्थ्य असो. "या 


युगातील श्रीमंतास 


ञ 
म्हणून आपण हे ओळखावे की, आपणसुद्धा 


ते मोहात आणि सापव्व्यात ब अति 
हानिकारक वासनांच्या आहारी जाऊन 





सुद्धा या जगातून 


काहीही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही. *जर 
आपणांस अन्न, वस्त्र (आसरा) असेल तर त्यामध्ये 
आपण संतुष्ट असावे. *पण जे श्रीमंत होऊ पाहतात 


मूखपणाच्या आणि 
ऊन नाश पावतात. 





10कारण > न मक ळर शी 
कारण पशाच प्रम ह सव बाईटाचे 


र > 3 
ईटाचे मूळ आहे. 





आज्ञा कर की, गर्विष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल 
आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो 
बिपुलपणे उपभोगासाठी सर्व पुरवितो त्यावर आशा 
>> 1&चांगले अ ळी क 

ठेवावी. '*्चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. 
चांगल्या कृत्यात धनवान आणि उदार असावे. व 
स्वत:जवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी 




















'काही लोक त्याची इच्छा धरल्याने विश्वासापासून 


होण्याची इच्छा असावी. !*असे करण्याने ते स्वत:साठी 





दूर गेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वत:लाच पुष्कळ 
दुःख करून घेतले आहे. 


तू लक्षात ठेवाव्यास अशा काही गोष्टी 
पण देवाच्या माणसा, तू या गोष्टींपासून दूर राहा. 
न्यायीपणा, सुभक्ती, विश्‍वास आणि प्रेम, सहनशीलता, 


स्वर्गीय धनाचा साठा करतील जो भावी काळासाठी 
भक्कु म पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या 
जीवनाचा ताबा मिळेल. 

20तिमथ्या, तुझ्याजवळ विश्‍वासाने सांभाळावयास 
दिलेल्या ठेवीचे रक्षण कर. रिकाम्या वटवटीपासून 
आणि चुकीने ज्याला तथाकथित “ज्ञान” म्हणतात 














आणि लीनता यासाठी जोराचा प्रयत्न कर. 


त्याच्याशी संबंधित असलेल्या परस्परविरोधी 





12विश्‍वासाच्या चांगल्या स्पर्धत टिकून राहा. ज्यासाठी 


विश्‍वासापासून दूर जा. ज्यांनी हा दावा केला ते या 





तुला बोलाविले होते, त्या अनंतकाळच्या जीबनाला 
दढ धर. त अनेक साक्षीदारांसमोर चांगली साक्ष 


“विद्येमुळे" विश्वासाच्या खुणेपासून ढळले आहेत. 
देवाची कृपा तुम्हांबरोबर असो. 


पौलाचे तीमथ्थाला दुसरे पत्र 








येशू ख्रिस्तामध्ये असलेल्या जीवनाविषयीच्या 
अभिवचनाची घोषणा करण्यास, देवाच्या इच्छेने 


आली आहे. ख्रिस्ताने मरणाचा नाश केला आणि 
सुवार्तेड्ारे अमरत्व ब जीवन प्रकाशात आणले. "मला 





पाठविलेला ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पौल याजकडून, 

प्रिय मुलगा तीमथ्य याला, देवपिता आणि आमचा 
प्रभु येशू ख्रिस्त याच्यापासून कृपा दया व शांति 
असो. 





आभारप्रदर्शन आणि उत्तेजन 
अमाझ्या पूर्वजांप्रमाणे ज्या देवाची मी शुद्ध 
विवेकभावाने भक्ती करतो, त्या देवाचे मी उपकार 
मानतो; आणि रात्रंदिवस माझ्या प्रार्थनेत तुझी नेहमी 
आठवण करतो. “माझ्यासाठी तू ढाळलेल्या अश्रूंची 
आठवण करताना तुला भेटण्याची आतुरतेने वाट 
पाहतो. यासाठी की मी आनंदाने भरून जावे. 
*तुझ्यातील प्रामाणिक विश्‍वासाचे मला स्मरण होते 
जो पहिल्यांदा तुझी आजी लोईसमध्ये होता आणि 
तुझी आई युनीकेमध्ये होता. आणि माझी खात्री आहे 
'की तोच विश्‍वास तुझ्यामध्येही आहे. “या कारणासाठी 
मी तुला आठवण करून देतो कौ, जेव्हा मी माझे 
हात तुझ्यावर ठेवले तेव्हा देवाच्या दानाची जी ज्योत 
तुला मिळाली ती तेवत ठेव. कारण देवाने आम्हांला 
भित्रेपणाचा आत्मा दिला नाही. तर तो सावधानतेचा 
व सामर्थ्याची स्फूर्ति देणारा आत्मा दिला आहे 
श्म्हणून आपल्या प्रभूविषयी साक्ष देण्यासाठी लाज 
धरू नको किंवा मी जो त्याच्यासाठी केदी झालो त्या 
माझी लाज धरू नको. तर माझ्याबरोबर सुवार्तेसाठी 
दुःख सोस. देव तुला जे सामर्थ्य देतो त्याच्या साहाय्याने 
दुःख सोस. 
































त्या सुवार्तेचा उपदेशक, प्रेषित आणि शिक्षक असे 
नेमले होते. !*आणि या कारणांमुळे मीसुद्धा दुःख 
भोगीत आहे. परंतु मी लाजत नाही कारण ज्याच्यावर 
मी विश्‍वास ठेवला आहे त्याला मी जाणतो आणि 
माझी खात्री पटली आहे की, तो दिवस येईपर्यंत 
त्याने जे माझ्याकडे सोपविले आहे त्याचे तो 
रक्षण करील. माझ्याकडून ऐकून घेतलेल्या 
सत्य शिक्षणाचा गाभा दृढ धर. आणि ख्रिस्त येशूमध्ये 
सापडणाऱ्या विश्‍वासाने व प्रीतीने ते कर. 
1$आपणामध्ये बस्ती करणाऱ्या पवित्र आत्म्याह्वारे 
त्या चांगल्या ठेवीचे रक्षण कर 

15आशिया प्रांतामध्ये असणाऱ्या सर्वांनी मला 
सोडले आहे हे तुला ठाऊकच आहे. त्यामध्ये फुगल 
व हर्मगनेस आहेत. !6अनेसिफराच्या घरावर प्रभु 
दया दाखवो. कारण त्याने अनेकदा माझे समाधान 
केले आहे. आणि माझ्या तुरूंगात असण्याची त्याला 
लाज वाटली नाही. 17उलट रोममध्ये असताना त्याने 
माझा तपास लागेपर्यंत कसोशीने माझा शोध केला. 
॥&प्रभु करो आणि त्याला त्या दिवशी प्रभूकडून दया 
मिळो कारण माझ्या इफिसातील वास्तव्य काळात 
त्याने अनेक प्रकारे माझी सेवा केली हे तुला चांगले 
माहीत आहे. 



































ख्िस्त येशूचा एकनिष्ठ सैनिक 
माझ्या मुला त ख्रिस्त येशच्या ठायी असलेल्या 
'कृपेत बलवान हो. “माझ्याकडून ज्या गोष्टी तू 








४त्याने आम्हांला तारले आणि त्याने आम्हांला 
समर्पित जीबनासाठी पाचारण केले. आम्ही काही 
सत्कृत्ये केली म्हणून नाही तर त्याच्या स्वत:च्या 








पुष्कळ साक्षीदारांसमोर ऐकल्यास त्या घे व इतरांना 
शिकविण्यास समर्थ अशा विश्‍वास लोकांवर सोपवून 
उख्रिस्त येशचा चांगला सैनिक या नात्याने आपल्या 








. आ र विक: ८52. >. आ 
हेतूने ब कृपेने केले. ही कृपा काळाच्या सुरूवातीलाच 
देवाने ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हांस दिली होती. "पण 








जी आता आम्हाला आमचा तारणारा ख्रिस्त येशू 


याच्या भूतलावर अवतीर्ण होण्याने प्रगट करण्यात 


दुःखाचा सहभागी बनून राहा. “सैनिकाचे काम 
करणारा कोणीही जीवनातील संसाराच्या कामकाजात 
अडकत नाही. यासाठी की त्याला आपल्या वरिष्ठ 
अधिकाऱ्याला संतुष्ट करता यावे. जर कोणी मैदानी 





2 तीमथ्थाला 2:6-3:6 


270 





स्पर्धेत भाग घेतो तर नियमाप्रमाणे स्पर्धेत 
घेतल्याशिवाय विजयाचा कय 

घेतल्याशिवाय त्याला विजयाचा मुकुट मिळविता येत 
नाही. अति श्रम करणारा शेतकरी हा पहिल्या 
फळाचा वाटा घेणारा असावा. मी काय म्हणतो 
याविषयी तू विचार करावा अशी माझी इच्छा आहे. 





भ्र शे लोकांच्या 
आहे व ते काही लोकांच्या विश्वासाचा नाश करीत 
आहेत. !*्तथापि देवाने घातलेला भक्कु म पाया त्यावर 
री (1 प्रभ जे ये. 
असलेला शिक्का यासह स्थिर राहतो. “प्रभु जे त्याचे 
आहेत त्यांना ओळखतो.”* “जो कोणी प्रभूचे नाव 
घेतो त्याने बाईटापासून बळलेच पाहिजे.” 








प्रभु तुला या सर्व गोष्टी समजून घेण्याचे सामर्थ्य 
देईल. 
श्येशू ख्रिस्त जो मेलेल्यांतून उठला व दाविदाचा 
वंशज आहे त्याची आठवण करीत राहा. जी सुवार्ता 
मी सांगतो तिचा हा गाभा आहे. 
कारण चळ, परळीचे क 3? 
कारण सुवार्तेमुळे मी दु:ख सहन करतो. येथपर्यंत 








2१मोठ्या घरात केवळ सोन्याचांदीची भांडी असतात 
असे नाही तर लाकूड व माती यापासून बनविलेलीही 
असतात. काही प्रतिष्ठेच्या कामात वापरण्यासाठी 
असतात तर दुसरी काही कनिष्ठ प्रतीच्या कामी 
वापरण्यासाठी नेमलेली असतात. म्हणून जर मनुष्य 
अशुद्धतेपासून स्वत:ला शुद्ध करील तर तो 














की, गुन्हेगाराप्रमाणे साखळदंडानी मला बांधण्यात 





आले. पण देवाचे शिक्षण बांधले गेले नाही. "म्हणून, 
देवाच्या निवडलेल्यांसाठी मी सर्व काही सोशीत आहे, 
म्हणजे त्यांनाही ख्त्रिस्त येशूह्ठारे मिळणारे तारण व 
अनंतकाळचे गौरव प्राप्त व्हावे. 

1प्येथे एक विश्‍वसनीय सत्य आहे: 














जर आम्ही त्याच्यासह मेलेले आहोत. तर 
त्याच्याबरोबर जीवंतही राह 

12 जर आम्ही दुःखसहन केले तर आम्ही 
त्याच्याबरोबर राज्यसुद्धा करू जर आम्ही 
त्याला नाकारले तर तोही आम्हाला 
'नाकारील 

13 जरी आम्ही अविश्वासू आहोत तरी तो 
अजूनही विश्‍वासू आहे कारण तो स्वत:ला 
नाकारू शकत नाही. 














मान्य सेबक 
1५लोकांना या गोष्टीची आठवण करून देत राहा. 
देवासमोर त्यांना निक्षून ताकीद दे की, शब्दांविषयी 
भांडू नका. असे भांडण कोणत्याही फायद्याचे नाही. 
फक्त जे ऐकतात त्यांचा ते नाश करते. देवाने 
क 2. कोडिड > क वे वरचे रीतीने 
'पसंत केलेला व देवाचे वचन योग्य रीतीने शिकवण्यास 
पात्र असा आणि जे काम करतोस त्यात लाज 
वाटण्यासारखे काहीही नसलेला असा देवाने पसंत 
केलेला कामकरी होण्याचा प्रयत्न कर. !*पण ऐहिक 
वादविवाद टाळ कारण ते लोकांना देवापासून 
अधिकाधिक दूर नेतात. *”आणि अशा प्रकारे 
वादविवाद करणाऱ्यांची शिकवण कर्करोगासारखी 
री लोकांमध्ये क 'फिलेत न 
पसरते. या लोकांमध्ये हमनाय आणि फिलेत आहेत, 
ग््जे कळ क त ळच ळव 
जे सत्यापासून दूर गेले आहेत. ते म्हणतात की, 
मरणानंतरचे सर्व लोकांचे पुनरुत्थान आधीच झाले 






































या 
मानसन्मानास योग्य असे भांडे होईल व धन्यासाठी 
प्रत्येकसमर्पित कामासाठी पवित्र केलेले व उपयुक्त 
पात्र होईल. 

2*पण तरुणपणाच्या वासनांपासून दूर पळ जे प्रभूला 
शुद्ध अंत:करणाने हाक मारतात व प्रभूबर विश्‍वास 
ठेवतात, अशांच्या बरोबर, नीतिमत्त्व, विश्‍वास, प्रीति 
आणि शांति यांच्या मागे लाग. नेहमी मूर्ख ब निरर्थक 
अशा वादविवादापासून दूर राहा. कारण तुला माहीत 
आहे की, त्यामुळे भांडणे निर्माण होतात. देवाच्या 
सेवकाने भांडू नये, तर सर्व लोकांशी दयाधर्माने 
वागावे तसेच शिक्षणात कुशल व सहनशील असावे. 
2$जे त्याला विरोध करतात, त्यांना विनयाने शिक्षण 
द्यावे या आशेने की देवाने त्यांना पश्‍चात्ताप करण्यास 
सहाय्य करावे आणि त्यांना सत्याची ओळख व्हावी 
€ते शुद्धीवर यावेत व सैतानाच्या सापव्व्यांतून जेथे 
सैतानाने त्यांना त्याच्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी ठेवले 
आहे, तेथून त्यांची सुटका व्हावी. 























ऱ्म 


























शेवटचे दिवस 

स्का पळ. कक दिवसांत 
हे लक्षात ठेव: शेवटच्या दिवसांत कठीण समय 
आपल्यावर येतील. लोक स्वार्थी, धनलोभी, 
बढाईखोर, गर्विष्ठ, शिव्याशाप देणारे, आईवडिलांची 
आज्ञा न मानणारे, कृतघ्न, अधार्मिक *इतरांवर प्रीति 
नसणारे, क्षमा न करणारे, चहाडखोर, मोकाट 
सुटलेले, क्रूर, चांगल्याच्या विरुद्ध असले, 
*विश्‍वासघातकी, उतावीळ, गर्वाने फुगले, देवावर 
प्रेम करण्यापेक्षा चैनीची अधिक आवड धरणारे असे 
होतील; तते देवाच्या सेवेचे बाहेरचे स्वरूप चांगले 
राखतील, परंतु त्याचे सामर्थ्य नाकारतील. 

त्यांच्यापासन नेहमी ष्मी र 
यून नेहमी दूर राहा. *मी हे म्हणतो कारण 























प्रभु ... ओळखतो गणना 16:5 


271 


त्यांच्यांपैकी काही घरात शिरकाव करतात व पापाने 
भरलेल्या, सर्व प्रकारच्या बासनांनी बहकलेल्या, 








2 तीमथ्थाला 3:7-4:14 





क व खिस्ताचे राज्य क. अ 
आहे. येशू राज्य व त्याचे परत येणे याविषयी 
घोषणा कर. मी तुला देवासमोर व ख्रिंस्तासमोर ही 





कमकुवत स्त्रियांवर ताबा मिळवितात. अशा स्त्रिया 
नेहमी शिकण्याचा प्रयत्न करतात. पण सत्याच्या 
पूर्ण ज्ञानापर्यंत त्या कधीही जाऊ शकत नाहीत. 


आज्ञा करतो. “वचन गाजवीत राहा. सोयीच्या किंबा 
गैरसोयीच्या अशा कोणत्याही वेळी तुझे कार्य 
करण्यास तयार राहा. लोकांना जे करायचे आहे, 











थ्यान्नेस व यांब्रेस यांनी जसा मोशेला विरोध केला 


त्याविषयी त्यांची खात्री पटव. जेव्हा ते चुका करतील 





तसा ही माणसे सत्याला विरोध करतात. ज्यांची मने 
भ्रष्ट आहेत व सत्य अनुसरण्यात अयशस्वी ठरलेली 
अशी ही माणसे आहेत. "ते पुढे अधिक प्रगती करणार 
नाहीत. कारण जसा यान्नेस व यांब्रेस यांचा मूर्खपणा 





तेव्हा त्यांना सावध कर; लोकांना उत्तेजन दे. आणि 
हे सर्व काळजीपूर्वक शिक्षण देण्याने ब मोठ्या 
सहनशीलतेने कर. 

3मी असे म्हणतो कारण अशी वेळ येईल जेव्हा 





प्रकट झाला तसा यांचा मूर्खपणा सर्वांना प्रकट होईल. 


शेवटच्या सूचना 

1*तरीही तू माझी शिकवण, वागणूक, जीवनातील 
माझे ध्येय, माझा विश्‍वास, माझा धीर, माझी प्रीति, 
माझी सहनशीलता ही पाळली आहेस. !1अंत्युखिया, 
इकुन्या, आणि लुस्त्र येथे ज्या गोष्टी माझ्या बाबतीत 
घडल्या, जो भयंकर छळ मी सोसला ते माझे दुःख 
तुला माहीत आहे! परंतु प्रभूने या सर्व त्रासांपासून 
मला सोडविले. “खरे पाहता, जे जे ख्रिस्त येशूमध्ये 
शुद्ध जीबन जगू इच्छितात, त्या सर्वांचा छळ होईल. 
1उपण दुष्ट लोक व भोंद्‌ लोक इतरांना वरचेवर 
'फसवीत राहतील आणि स्वत:ही फसून अधिक 
'बाईटाकडे जातील. 
पण तुझ्या बाबतीत, ज्या गोष्टी तू शिकलास व 
ज्याविषयी तुझी खात्री झाली आहे त्या तू तशाच पुढे 
चालू ठेव. ती सत्ये ज्या कोणापासून तू शिकलास ते 
































तुला ठाऊक आहे. तू त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवू 


शकतोस. तुला माहीत आहे की, तू आपल्या 
अतिबाल्यावस्थेत असल्यापासूनच तुला पकित्र शास्त्र 
वचनांची माहिती आहे. त्यांच्या ठायी तुला शहाणे 











लोक चांगले शिक्षण ऐकण्याची इच्छा धरणार नाहीत. 
त्याऐवजी त्यांच्या स्वत:च्या इच्छांना पूरक असे 
शिक्षक ते त्यांच्यासाठी जमा करतील. त्यांची 
कानउघडणी कर . “सत्यापासून ते आपले कान 
दुसरीकडे बळवतील वब आपले लक्ष ते भाकड 
कथांकडे लावतील. पण तुझ्याबाबतीत स्वत: 
सावधानतेने वाग, दु:ख सहन कर; सुवार्तेची घोषणा 
करण्याचे काम कर; देवाने दिलेली सेवा पूर्ण कर. 

धमाझ्याबाबतीत म्हणायचे तर, मी अगोदरच 
पेयार्पणासारखा ओतला जात आहे. व माझी या 
जीवनातून जाण्याची वेळ आली आहे. “मी सुयुद्ध 
जिंकेल आहे. मी माझी शर्यत संपविली आहे. मी 
विश्‍वास राखला आहे. श*आता माझ्यासाठी 
विजेत्यासाठी असलेला मुकुट जो नीतिमत्त्व, तो बाट 
'पाहत आहे. आणि प्रभु जो नीतिमान न्यायाधीश, तो 
मला त्या दिवशी मुकुट देईल आणि केवळ मलाच 
तो देईल असे नाही तर जे सर्व त्याच्या येण्याची 
प्रेमाने बाट पाहत आहेत, अशा सर्वांना देईल. 












































व्यक्तिगत संदेश 





बनविण्याचे ब तारणाकडे घेऊन जाण्याचे सामर्थ्य 





तुला शक्य होईल तितक्‍या लवकर मला 





० अ जा. नेण्यासाठी स 
आह. त॑ तुला तारणाकड नण्यासाठ। लागणार जान 


म प्रयत्न 10कारण ऱ्ः 
भेटावयाल्ा येण्याचा त्न कर. कारण दमास 





७ डू डफ 16प्रत्येक वळ रव्य ळ्स्यी 
देण्यास समर्थ आहे. “प्रत्येक शास्त्रलेख देवाच्या 
क ल भ् समजण्यास 
प्रेरणेने लिहिला असल्यामुळे तो सत्य ; 








मला सोडून थेस्सलनीकास गेला आहे. कारण त्याला 
आजचे बोल सी क जग 32% कक री ० 
आजचे हे जग प्रिय आहे. क्रेस्केस गलतीयास गेला 








वाईटाचा निषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य 
जीवन जगण्याचे मार्गदर्शन करण्यास उपयुक्त आहे. 
म्यासाठी कौ, देवाचा माणूस प्रबीण होऊन पूर्णपणे 
प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. 











देवासमोर आणि ख्रिस्त येशूसमोर मी तुला 

रि भीर्याने र. जे जिवंत क्क जे 

गां आज्ञा करतो, जे जिवंत आहेत व जे 
मेलेले आहेत त्यांचा येशू ख्रिस्त हाच न्याय करणार 





कळ ळी 0 हि. 
आहे. व तीत दालमतीयास गेला आहे. "लूक एकटा 
असा आहे की, जो अजूनदेखील माझ्याजवळ आहे. 
जेव्हा तू येशील तेव्हा मार्कलाही तुझ्याबरोबर घेऊन 
ये. कारण सेवेकरिता तो मला उपयोगी आहे. 
!श्लुर्षिकाला मी इफिसास पाठविले आहे. 

उत्रोबसात कार्पाच्या घरी राहिलेला माझा झगा 
म्् घेऊन ती तसेच ज्य विशेषत 
येताना घेऊन ये. तसेच माझी पुस्तके, ; 
चर्मपत्राच्या गुंडाव्व्या घेऊन ये. '*आलेक्सांद्र तांबटाने 











2 तीमथ्थाला 4:15-22 





माझे खूप नुकसान केले आहे. त्याने केलेल्या त्याच्या 
कृत्यांबद्दल देव त्याची फेड करील. त्याच्यापासून 
स्वत:चे रक्षण कर. कारण त्याने आपल्या शिक्षणाला 
जोरदारपणे विरोध केला होता. '“पहिल्यांदा जेव्हा 
मला माझा बचाव करायचा होता तेव्हा मला कोणीही 
साथ केली नाही. त्याऐबजी ते सर्व मला सोडून गेले. 
देवाकडून हे त्यांच्याविरुद्ध मोजले जाऊ नये. 

एएप्रभु माझ्या बाजूने उभा राहिला आणि मला 
सामर्थ्य दिले यासाठी की, माझ्याकडून संदेशाची पूर्ण 
घोषणा व्हावी व सर्व विदेश्यांनी ती ऐकावी. सिंहाच्या 
मुखातून त्याने मला सोडविले. !४प्रभु मला सर्व 
दुष्कृत्यांपासून सोडवील व त्याच्या स्वर्गाच्या राज्यात 





























272 


सुखरूपपणे आणील. त्याला सदासर्बकाळपर्यंत गौरव 
असो. 


शेवटचा सलाम 

४प्रिस्कीला अक्विल्ला आणि अनेसिफरच्या 
घरातील लोकांना सलाम सांग. *१एरास्त करिं थात 
राहिला. त्रफिमाला मी मिलेता येथे सोडले कारण 
तो आजारी होता. 'तू हिवाव्व्यापूर्वी येण्याचा अधिक 
प्रयत्न कर. युबुल, पुदेश, लीन, क्लौदिया ब इतर 
सर्व बंधु तुला सलाम सांगतात. प्रभु तुझ्या 
आत्म्याबरोबर असो. देवाची कृपा तुम्हां सर्वांबरोबर 
असो. 








'पौलाचे तीताला पत्र 


देवाचा सेवक व येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पौल 

याजकडून, देवाच्या निवडलेल्या लोकांच्या 
बिश्‍्वबासात त्यांना मदत करण्यासाठी मला 
पाठविण्यात आले. त्या लोकांना सत्याची ओळख 
करवून देण्यासाठी मला पाठविले. व ते सत्य लोकांना 
देवाची सेवा कशी करायची हे दाखविते. “तो विश्‍वास 
आणि ते ज्ञान अनंतकाळच्या जीवनाच्या आमच्या 
आशेमुळे येते. काळाची सुरुवात होण्यापूर्वी देवाने 
त्या जीवनाचे अभिवचन आम्हांला दिले. आणि देव 
खोटे बोलत नाही. देवाने आपल्या योग्य वेळी 
त्या जीबनाविषयीचा संदेश जगाला प्रकट केला. देवाने 
ते काम माझ्यावर सोपविले. त्या गोष्टींविषयी मी 
संदेश दिला कारण आमच्या तारणाऱ्या देवाने मला 
तसे करण्याची आज्ञा केली होती. 

*विश्‍्वासातील माझा खरा मुलगा तीत याला मी 
लिहीत आहे. देव पिता व ख्रिस्त येशू आपला तारणारा 
याजकडून तुला कृपा, दया ब शाति असो. 









































तीताचे क्रेतातील कार्य 

*मी तुला क्रेत येथे सोडून या कारणासाठी आलो: 
कौ जे अजून अपूर्ण राहिले होते ते तू व्यवस्थित 
करावेस व मी तुला आज्ञा केल्याप्रमाणे प्रत्येक गावी 
वडील नेमावेत. “ज्याच्यावर दुराचरणाचा दोष नसेल 
ज्याला एकच पत्नी असेल, ज्याला मुले असून ती 
बिश्‍्बासणारी असतील. ज्याच्यावर स्वैर जीवन 
जगल्याचा आरोप नसेल, अशा प्रकारच्या व्यक्तीस 
नेमावे. "कारण अध्यक्ष (सर्वागीण काळजीवाहक) 
हा देवाचा कारभारी असल्यामुळे तो दोषी नसावा. 
तो उद्धट नसावा, त्याला लवकर राग येऊ नये; तो 
मद्यपान करणारा नसावा, तो भांडणची आवड 
नसणारां, अप्रामाणिकपणे पैसे मिळविण्याची आवड 
नसणारा असावा. “तर तो आदरातिथ्य करणारा, 
चांगुलपणावर प्रेम करणारा, शहाणा, नीतिमान, 
भक्तीशील व स्वत:वर संयम ठेवणारा असावा. 
श्वेश्‍वसनीय संदेश जसा तो शिकविला गेला त्याला 


























दूढ धरून राहावे यासाठी की, हितकारक शिक्षणाने 
लोकांना बोध करण्यास समर्थ असावे. व जे विरोध 
करतात, त्यांची चूक कौशल्याने त्यांना पटवून द्यावी. 

हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बंड 
करणारे आहेत. जे व्यर्थ गोष्टींविषयी बडबड करतात 
वब लोकांना फसवितात. मी विशेषेकरून, जे सुंता 
झालेले आहेत त्यांना संबोधून बोलत आहे. !'त्यांची 
तोंडे बंद केलीच पाहिजेत, ज्या गोष्टी शिकवू नयेत 
त्या ते शिकवीत आहेत. ते हे यासाठी करीत आहेत 
की, अयोग्य मार्गाने पैसे मिळवावेत. अशा रीतीने ते 
संपूर्ण घराण्याचा नाश करीत आहेत. !“त्यांच्यापैकीच 
एक क्रेतीय संदेष्टा (भविष्यवादी) स्वत: म्हणाला 
“क्रेतीय नेहमीच खोटारडे आहेत. दुष्ट पश आणि 
आळशी, खादाड आहेत.” हे वाक्य खरे आहे. 
म्हणून नेहमीच त्यांना कडक रीतीने धमकाव. 
यासाठी की, त्यांनी विश्‍वासात खंबीर व्हावे. '*आणि 
यहदी भाकडकथा व जे सत्य नाकारतात अशा 
लोकांच्या आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये. '*शुद्ध असणाऱ्या 
सर्वांना, सर्व गोष्टी शुद्ध आहेत; पण ज्यांचे विचार व 
विवेकभाव ही दोन्हीही पापाने भ्रष्ट झाली आहेत व 
जे विश्‍वास ठेवीत नाहीत त्यांना काहीच शुद्ध नाही. 
16ते देवाला ओळखत असल्याचा दावा करतात, पण 
ते त्यांच्या कृत्यांनी देवाला ओळखल्याचे नाकारतात. 
ते अमंगळ व आज्ञा मोडणारे, ब कोणतेच चांगले 
कृत्य करण्यास लायक नसलेले असे त्यांचे त्यांनीच 
दाखवून दिले आहे. 












































खऱ्या शिक्षणाला अनुसरणे 

तू मात्र नेहमी सत्य किंवा निकोप शिक्षणाला 
शोभणाऱ्या अशा गोष्टी बोल. “वडील माणसांनी 
आत्मसंयमित, आदरणीय व शहाणे असावे आणि 
बिश्‍वासात, प्रीतीत ब सहनशीलतेत बळकट असावे. 
3त्याचप्रमाणे वृद्ध स्त्रियांना आपल्या वागण्यात 
आदरणीय असण्याबाबत शिकीोवब. त्यां चहाडखोर 
नसाव्यात. तसेच त्यांना मद्यपानाची सबयनसावी व 




















'तीताला 2:4-3:15 


त्यांना जे चांगले तेच शिकवावे. *यासाठी की, त्यांनी 
तरुण स्त्रियांना, त्यांच्या पतींबर प्रेम करण्यास, त्यांच्या 


274 


अमी हे सांगतो कारण आपणसुद्धा एके काळी 
रची आ. ०: २3 अड प 
मूर्ख, आज्ञा न पाळणारे आणि बहकलेले असे होतो. 








डं > शिकवावे त्यांनी ि अ 
मुलांवर प्रेम करण्यास . त्यांनी शहाणे व 
शुद्ध असण्यास, त्यांच्या घराची काळजी घेण्यास व 


दयाळू असण्यास, आपल्या 'पतींच्या अधीन असण्यास 





आम्ही सर्व प्रकारच्या वासनांची ब विलासाची 
गुलामाप्रमाणे सेबा करणारे होतो. आम्ही दुष्टतेचे व 
की क जीवन जगत आमचा 
हेव्यादाव्याचे जीवन जगत होतो. इतर लोक आमच 





शिकवावे. यासाठी की देवाच्या संदेशाची कोणालाही 
निंदा करता येऊ नये. “त्याचप्रमाणे, तरुण मनुष्यांनी 
शहाणे व्हावे यासाठी त्यांना उत्तेजन देत राहा. "प्रत्येक 
गोष्टीत स्वत:ला तू चांगल्या कामाचा कित्ता असे 
दाखवून दे. तुझ्या शिक्षणात शुद्धता ब गंभीरता असावी. 











ह्रेष करीत. आणि आम्ही एकमेकांचा हेष करीत 
होतो. *पण जेव्हा आमच्या तारणाऱ्या देवाची कृपा 
व प्रीति मानवाप्रती प्रकट झाली, तेव्हा "त्याने 
आम्हाला तारले. देवाकडून निर्दोष म्हणवून 
घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या कोणत्याही कृत्यांनी नव्हे 

















ज्यावर कोणी टीका करू शकत नाही असा चांगल्या 
बोलण्याचा उपयोग कर. यासाठी की, जे तुला विरोध 
करतात त्यांनी लज्जित व्हावे. "गुलामांना, सर्व 








म क टी गेलो 
तर त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो आणि ते 
आमच्याकडे नव्या जन्माच्या स्नानाद्वारे आम्ही नवीन 
जन्म पावलो आणि पवित्र आत्म्याहारे प्राप्त झालेले 














बाबतीत त्यांच्या मालकांच्या अधीन राहण्यासाठी व 
त्यांना संतोष देण्याविषयी व हुज्जत न घालण्याविषयी 
शिकीव. "तसेच चोरी करू नये तर पूर्णपणे 








'नबीकरण यांनी तारले गेलो. “देवाने तो पवित्र आत्मा 
आमचा तारणारा येश ख्रिस्त याच्या द्वारे विपुलपणे 
आम्हावर ओतला. यासाठी कौ, आता देवाकडून 
त्याच्या 








विश्‍वासूपणा दाखविण्यास सांग. यासाठी को, त्यांनी 


च्या कृपेमध्ये आम्ही निर्दोष घोषित केले जावे 





आपला तारणारा देव याच्या शिकवणुकीला सर्व 
बाबतीत सन्मान मिळवून द्यावा. 

1'कारण सर्व माणसांना देवाची तारक कृपा प्रगट 
झाली आहे. “ती आम्हाला शिकविते की, आपण 

















अनंतकाळच्या जीवनाच्या आशेने आम्ही त्याचे वारस 
व्हावे. “6 शिकवण विश्‍वसनीय आहे. आणि यावर 
जोर द्याबा असे मला वाटते. यासाठी की, ज्यांनी 


देवावर विश्‍वास ठेवला आहे, त्यांनी चांगली कृत्ये 

















अभक्ति ब ऐहिक गोष्टींची हाव यांचा नकार करावा 
आणि या सध्याच्या जगात आपण सुज्ञपणाने व नीतीने 
वागावे, व देवाप्रती आपली भक्ती प्रकट करावी. 
13आणि आपली धन्य आशा म्हणजे आपला महान 
देव ब आपला तारणारा येशू ख्त्रिस्त याच्या गौरवी 
प्रकट होण्याच्या दिवसाची आतुरतेने बाट पाहावी. 
14त्याने स्वत:ला आमच्यासाठी दिले यासाठी की सर्व 
दुष्टतेपासून त्याने खंडणी भरून आम्हांस सोडवावे व 
चांगली कृत्ये करण्यासाठी आवेशी असलेले असे जे 
केवळ आपले लोक त्यांना स्वत:साठी शुद्ध करावे. 
1$या गोष्टीविषयी बोध करीत राहा आणि कडक 
शब्दात कानउघाडणी करीत राहा आणि हे पूर्ण 
अधिकाराने कर. कोणीही तुला तुच्छ मानू नये. 






































जगण्याचा योग्य मार्ग 

सत्ताधीश, आणि अधिकारी यांच्या अधीन 

राहण्या विषयी व त्यांच्या आज्ञा पाळण्याविषयी 
व प्रत्येक चांगले काम करण्यास तयार राहण्याविषयी, 
कोणाचीही निंदा न करण्याविषयी, भांडण 
'टाळण्याविषयी आणि सर्व माणसांना मोठी नम्रता 
दाखविण्याविषयी त्यांना सतत आठवण करून देत 
राहा. 














करण्याविषयी काळजी घ्यावी. या गोष्टी लोकांसाठी 
चांगल्या ब हिताच्या आहेत. *परंतु मर्खपणाचे वाद 
वंशावबळीसंबंधी चर्चा, भांडणे, नियमशास्त्राविषयीचा 
झगडा टाळ. कारण ते निष्फळ वब निरर्थक असे 
आहेत. !१एकदोन वेळा बोध करून, फूट पाडणाऱ्या 
व्यक्तीला टाळा. कारण तुला माहीत आहे को 
असा मनुष्य वाइटाकडे वाहवत गेला आहे व तो पाप 
करीत आहे व त्याने स्वत:लाच दोषी ठरविले आहे. 


लक्षात ठेवण्यासाठी काही गोष्टी 
1 जेव्हा मी अर्तमाला किंबा तुखिकाला तुझ्याकडे 
पाठवीन तेव्हा मला भेटण्यासाठी निकपलिसास 
येण्याचा तू होईल तितका प्रयत्न कर. कारण तेथे 
हिवाळा घालविण्याचे मी ठरविले आहे. जेना बकील 
व अपुल्लो यांना त्यांच्या प्रवासासाठी ज्याची गरज 
भासेल ती पुरविण्यासाठी तू सर्वतोपरी प्रयत्न कर. 
यासाठी की, त्यांना कशाचीही कमतरता भासू नये. 
14आपल्या लोकांनी चांगली कृत्ये करण्याविषयी 
शिकले पाहिजे यासाठी की तातडीच्या गरजा 
भागविल्या जाव्यात, म्हणजे ते निष्फळ ठरणार नाहीत. 
15माझ्याबरोबरचे सर्वजण तुला सलाम सांगतात. 
विश्‍वासामध्ये आम्हावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांना सलाम 

सांग. देवाची कृपा तुम्हा सर्वांबरोबर असो. 












































'पौलाचे फिलेमोनाला पत्र 








ख्रिस्त येशूकरीता कैदी झालेला पौल, ब आपला 
बंधु तिमथ्य यांजकडून, आमचा प्रिय बंधु ब सहकारी 
'फिलेमोन “आणि आमची बहीण अफ्फिया, अर्ख्िप्प 
आमचा सहसैनिक, आणि तुझ्या घरात जी मंडळी 
एकत्र येते, यांना : देव आमचा पिता याजपासून व 
प्रभु येशू खरिस्तापासून कृपा ब शाति असो. 


फिलेमोनचे प्रेम आणि विश्‍वास 

“जेव्हा मी प्रार्थनेत तुझी आठवण करतो, तेव्हा 
नेहमी मी माझ्या देवाचे उपकार मानतो. “कारण 
तुझ्या प्रेमाविषयी आणि तुझ्या विश्‍्वासाविषयी, जो 
विश्‍वास तू प्रभु येशूवर ठेवतोस त्याविषयी मी ऐकतो, 
ज्या देवाच्या सर्व लोकांसाठी जे प्रेम तुझ्याकडे आहे, 
त्याविषयी मी ऐकतो, ५मी अशी प्रार्थना करतो की 
ज्या विश्वासाचा सहभागी तू आमच्याबरोबर आहेस 
तो विश्‍वास आमच्यामध्ये असलेल्या स्त्रिस्त येशूमधील 
सर्व चांगल्या गोष्टी त्या सखोलपणे समजण्यासाठी 
तुला मार्गदर्शन करोत. "तुझ्या प्रेमामुळे मला मोठा 
आनंद आणि समाधान मिळाले आहे. कारण बंधु, 
तुझ्या प्रयत्नांमुळे देवाच्या लोकांची अंतःकरणे 
संजीवित झाली आहेत. 





























अनेसिमचा भाऊ म्हणून स्वीकार कर 
भ्म्हणून, जरी मी तुझा बंधु म्हणून तुला तुझे 

योग्य कर्तव्य करण्याविषयी आज्ञा करून सांगण्याचे 
खची व श्मरेमामळे क रव, 
धैर्य असले, तरी "प्रेमामुळे मी तुला आवाहन करणे 
पसंत करतो. मी पौल, एक वृद्ध मनुष्य म्हणून जसा 
आहे तसा स्वत:ला सादर करतो आणि आता ख्रिस्त 
येशूमधील कैदीसुद्धा असलेला असा, 

10मी तुला माझ्या मुलासमान असलेला अनेसिम, 
ज्याच्याशी 4 'पित्याप्रमाणे 
ज्याच्याशी मी तुरुंगात असताना पित्याप्रमाणे वागलो, 
त्याजविषयी कळकळीने विनवितो कौ, पूर्वी तो 
तुला निरुपयोगी होता पण आता तो तुलाच नाही तर 
मलासुद्धा उपयोगी आहे.* !मी त्याला तुझ्याकडे 





























पूर्वी तो ... उपयोगी आहे पौल याठिकाणी अनेसिम हा शब्द 
दोन अर्थानी वापरतो. अनेसिम म्हणजे उपयोगी. 





परत पाठवीत आहे. मी असे म्हणायला हवे की, 
मी त्याला पाठवीत असताना जणू काय माझे 
हृदयच पाठवित आहे. !त्याला येथे माझ्याजवळ 
ठेवायला मला आवडेल यासाठी की सुवार्तेमुळे 
मिळालेल्या तुरुंगवासामध्ये त्याने तुझ्या जागी माझी 
मदत करावी. *परंतु तुझ्या संमतीशिवाय मला 
काहीही करायचे नव्हते. यासाठी की तुझे कोणतेही 
चांगले कार्य दडपणामुळे होऊ नये तर तुझ्या खुशीने 
व्हावे. 
15कदाचित त्याला थोड्या काळासाठी तुझ्यापासून 
दूर घेतले जाणे यासाठी झाले असावे की, तू त्याला 
कायमचे तुझ्याजवळ घ्यावे. '$एक गुलाम म्हणून 
नव्हे, उलट गुलामापेक्षाही चांगला एक भाऊ म्हणून 
घ्यावे. मी त्याच्यावर खूप प्रेम करतो. पण तू त्याच्यावर 
त्याहीपेक्षा अधिक प्रेम करशील, फक्त एक मनुष्य 
म्हणूनच नव्हे, तर प्रभूमधील एक बंधु म्हणून. 'ः्तर 
जर मग तू मला खरोखर भागीदार समजतोस, तर 
माझे स्वागत जसे तू केले असतेस तसे त्याचे स्वागत 
कर. !*आणि जर त्याने तुझे काही नुकसान केले 
असेल किंबा काही देणे लागत असेल तर ते माझ्या 
नावावर लाव. 
र्मी, पौल, हे माझ्या स्वत:च्या हातांनी लिहीत 
आहे: मी याची तुला परतफेड करीन. (मी तुला हे 
सांगण्याची गरज नाही को, तुझे स्वत:चे जीवन तृ 
मला देणे लागतोस.) **होय बंधु, प्रभूमध्ये मला 
तुझ्यापासून काही फायदा हवा आहे खिस्तामध्ये 
माझे अंत:करण उल्हासित कर. “तुझ्या 
आज्ञाधारकपणाविषयी मला खात्री आहे म्हणून मी 
तुला लिहीत आहे. मला माहीत आहे की, मी सांगत 
असलेल्या गोष्टीपेक्षा तू अधिक करशील 

शिवाय कृपा करून माझ्या विश्रांती करिता 
खोली तयार करून ठेव. कारण माझा विश्‍वास 
आहे को, तुमच्या प्रार्थनांचा परिणाम म्हणून मला 
सुरक्षितरीत्या तुमच्या स्वाधीन करण्यात येईल. येशू 
खिस्तामध्ये माझ्यासह बंदिवान एपफ्रास “तसेच मार्क, 
अरिस्ताखे, देमास ब लक जे माझे सहकारी आहेत 
ते सलाम सांगतात. “प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा तुमच्या 
आत्म्याबरोबर असो. आमेन 


















































सस 
म 























1 





इब्री लोकांस पत्र 


देव त्याच्या पुत्राह्वेरे बोलला आहे. 
भूतकाळात देव आपल्या पूर्वजांशी संदेष्ट्यांच्या 
जा. भ्र क. हज मार्गांनी 

्वारे पुष्कळ वेळा वेगवेगव्व्या मार्गांनी बोलला. 
*्पण या शेवटच्या दिवसांत तो आपल्याशी त्याच्या 
पुत्राद्दारे बोलला, त्याने पुत्राला सर्व गोष्टींचा वारस 
0. 7... हण पिवी जगसद्धा निर्माण 
म्हणून नेमले. देवाने हे जगसुद्धा पुत्राकरवीच निर्माण 

डळ हवे: ह अ्प्त्र र गौरवाचे तेज क चे 
केले. पुत्र हा देवाच्या गौरवाचे तेज आहे. तो देवाच्या 
स्वभावाचे तंतोतंत प्रतिरूप असा आहे. पुत्र आपल्या 
सामर्थ्यशाली शब्दाने सर्व गोष्टी राखतो. पुत्राने 
लोकांना त्यांच्या पापांपासून शुद्ध केले, नंतर तो 
स्वर्गातील सर्वश्रेष्ठ देवाच्या उजव्या बाजूला बसला. 
*तो देवदूतांपेक्षा श्रेष्ठ झाला. त्याचे नावसुद्धा जे त्याला 
मिळाले ते त्यांच्या नावापेक्षा श्रेष्ठ आहे. 
"त्याने कोणत्याही देवदूताला म्हटले नाही की, 





























(19 के आज 
'तू माझा पुत्र आहेस; आज मी तुझा पिता 
झालो आहे.” स्तोत्र. 2:7 








देवाने कोणत्याही देवदूताला म्हटले नाही की, 


“मी त्याचा पिता होईन, व तो माझा पुत्र 


2 शमुवेल 7:14 





€आणि पुन्हा, देव जेव्हा त्याच्या पुत्राला जगामध्ये 
आणतो, तो म्हणतो, 


“देवाचे रय रुळ ११ 
देवाचे सर्व देवदूत त्याची उपासना करोत. 
अउुवाद 32.43 


ग्देबदूताविषयी देव असे म्हणतो, 
“तो त्याच्या देवदूतांना वारा बनवितो, आणि 
त्याच्या सेवकांना तो अग्नीच्या ज्वाला 
बनवितो.” 








स्तोत्र. 104:4 


8 पण पुत्राविषयी तो असे म्हणतो, 


ब्व््न्न्ये सिंहासन पम क सिंहासन 
तुझे , हे देवा, तुझे सिंहासन 
सदासर्वकाळासाठी आहे, आणि तुझे राज्य 
न्यायाचे असेल. 

*नीति तुला नेहमी प्रिय आहे. अनीतीचा तू 
कळ रै व > ७ महि 
ह्वेष करतोस. म्हणून देवाने तुझ्या देवाने, 
तुझ्या सोबत्यांपेक्षा तुला आनंदादायी तेलाचा 
अभिषेक केला आहे.” 








स्तोत्र. 45:6-7 





10आणि देव असेही म्हणाला, 

“हे प्रभु, सुरुवातीला तू पृथ्वीचा पाया 

घातलास, आणि आकाश तुझ्या हातचे 

काम आहे. 

11 ती संपुष्टात येतील पण तू सतत राहशील 
व वी जने रन 

ते कापडासारखे जुने होतील. 








12 तू त्यांना अंगरख्यासारखे गुंडाळशील , तू 
त्यांना कपड्यासारखे बदलशील, पण तू 
नेहमी सारखाच राहशील, आणि तुझी 
वर्षे कधीही संपणार नाहीत.” 


स्तोत्र. 102:25-27 





13 तो कोणत्याही दूताला असे म्हणाला नाही, 


८ बैऱ्याला 9. 
'तुझ्या वैऱ्याला तुझ्या पायाखाली घालेपर्यंत 
तू माझ्या उजवीकडे बेस.” 

स्तोत्र. 1701 








क्सर्व  धडल 3. सेवेतील अ. कळ 
सर्व देवदूत देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? 
आणि तारणाचा वारसा ज्यांना मिळेल त्यांना मदत 








करायला ते पाठविले जातात की नाही? 


277 


आमचे तारण नियमशास्त्रापेक्षा मोठे आहे 

2 त्यासाठी ज्या सत्याविषयी आपण ऐकलेले आहे 
त्याकडे आपण अधिक काळजीपूर्वक लक्ष दिले 
पाहिजे. यासाठी की, आपण त्यातून निसट्न जाऊ 
नये. “कारण नियमशास्त्र जे देबद्ताकरवी सांगितले 
गेले ते इतके प्रभावी होते आणि जर प्रत्येक 
आज्ञाभंगाच्या व प्रत्येक अवमानाच्या कृत्याला योग्य 
ती शिक्षा होते. तर आपण अशा महान तारणाकडे 
लक्ष दिले नाही, मग आपण शिक्षेपासून कसे सुटू? 
या तारणाची पहिली घोषणा प्रभूने केली. ज्यांनी 
प्रभचे ऐकले त्यांच्याकडून याची खात्री पटली 
*देवानेसुद्धा चिन्हांद्वारे, अद्‌भुत कृत्यांद्वारे, आणि 
निरनिराव्व्या चमत्कारांद्वारे, त्यांच्या साक्षीची भर व 
त्याच्या इच्छेनुसार पवित्र आत्म्याची दाने वाटून दिली. 

















त्यांचे तारण करण्यासाठी ख्रिस्त मनुष्यांसारखा झाला 
*जे येणारे नवीन जग होते त्याचे सत्ताधीश म्हणून 
देवाने देवदूतांची निवड केली नाही, त्याच 
भविष्यकाळातील जगाविषयी आपण बोलत आहोत. 
ध्पवित्र शास्त्रामध्ये एका ठिकाणी असे लिहिले आहे: 








“मनुष्य कोण आहे की ज्याची तुला चिंता 
वाटते? किंवा मनुष्याचा पुत्र कोण आहे 
'की ज्याचा त्‌ विचार करावास? 

7 थोड्या काळासाठी त्‌ त्याला देवद्तांपेक्षा 
कमी केले त॒ त्याला गौरव व सन्मान 
यांचा मुकुट घातला आहेस 

$ तू सर्व काही त्याच्या पायाखाली 
(अधिकाराखाली) ठेवलेस. ” 

स्तोत्र. 8:4-6 

















देबाने सर्ब काही त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवले आणि 


इब्री लोकांस 2:1-3:1 


त्याच्या गौरवाचे भागीदार होण्यासाठी पुष्कळ पुत्र व 
कन्या पाहिजेत. म्हणून देवाने जे त्याला करायला 
पाहिजे होते ते केले. त्याने येशूला जो त्या लोकांना 
तारणापर्यंत नेतो त्याला परिपूर्ण केले. देवाने येशूला 
त्याच्या दु:ःखसहनाद्वारे परिपूर्ण तारणारा बनविले. ''जो 
लोकांना पवित्र करतो व ज्यांना पवित्र करण्यात 
आले आहे, ते सर्व एकाच कुटुंबाचे आहेत या 
कारणासाठी तो त्यांना बंधु आणि भगिनी म्हणण्यास 
लाजत नाही. येशू म्हणतो, 

















“मी तुझे नाव माझ्या बंधु आणि भगिनींना 
सांगेन मी सभेसमोर तुझी स्तुति गाईन.” 


स्तोत्र. 22:22 
713तो आणखी म्हणतो, 
“मी माझा निश्‍वबास देवावर ठेवीन” 
यशया 6.77 


आणि तो पन्हा म्हणतो 


थे मी आहे आणि माझ्याबरोबर देवाने दिलेली 
मुले आहेत.” यशया 6:18 








1$म्हणून मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने 
त्यानेसुद्धा त्या रक्तात व मांसात त्यांच्यासमवेत भाग 
घेतला. येशूने हे यासाठी केले को, ज्याच्याकडे 
मरणाची सत्ता आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश 
करावा. आणि जे लोक त्यांच्या सर्व आयुष्यात 
मरणाचे भय मनात ठेवून त्याचे गुलाम असल्यासारखे 
जगत होते त्यांना मुक्त करावे. कारण हे स्पष्ट 
आहे की, तो काही देवदूतांना मदत करत नाही, 
उलट अब्राहामाचे जे वंशज आहेत त्यांना तो मदत 
करतो, “या कारणासाठी देवाच्या सेवेतील दयाळू व 

















कोणतीही गोष्ट त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवायची 
सोडली नाही. पण आता अजूनपर्यंत सर्व काही त्याच्या 
अधिपत्याखाली ठेवलेले आपण पाहत नाही. *परंतु 
आपण येशूला पाहतो, ज्याला काही काळासाठी 
देवद्तांपेक्षा किंचित कमी केले होते. आता आम्ही 
त्याला, त्याने सहन केलेल्या मरणामुळे, गौरव व 
सन्मान यांचा मुगुट घातल्याचे पाहत आहोत. कारण 
देवाच्या कृपेमुळे येशूने सर्ब मानवजातीसाठी मरण 
सोसले. 

7१्‌देब असा आहे ज्याने सर्व गोष्टी निर्माण केल्या 
आणि सर्व गोष्टी त्याच्या गौरबासाठी आहेत. देवाला 




















विश्‍वास असा मुख्य याजक होण्यासाठी आणि 
लोकांच्या पापांसाठी प्रायश्चित्त करण्यासाठी येशला 
सर्व गोष्टींमध्ये आपल्या बांधवांसारखे होणे अत्यंत 
आवश्यक होते. !*कारण ज्याअर्थी त्याला स्वत:ला 
परीक्षेला व दु:खसहनाला तोंड द्यावे लागले, त्याअर्थी 
ज्यांना आता परीक्षेला तोंड द्यावे लागत आहे त्यांना 
मदत करण्यास तो समर्थ आहे. 











येशू मोशेपेक्षा महान आहे 
म्हणून पवित्र बंधूनो, ज्यांना देवाने बोलाविलेले 
आहे, त्यांनी येशविषयी विचार करावा. तो देवाचा 
प्रेषित (प्रतिनिधी) आणि आमच्या विश्वासाचा मुख्य 








इब्री लोकांस 3:2-4:4 


याजक आहे. ज्या देवाने त्याला प्रेषित ब मुख्य 
याजक म्हणून नेमले त्याच्याशी येशू विश्‍वासू होता, 
जसा 








होता. ज्याप्रमाणे घरापेक्षा घर बांधणाराला अधिक 
मान असतो, त्याप्रमाणे येशू हा मोशेपेक्षा अधिक 
सन्मानास पात्र गणला गेला. *कारण प्रत्येक घर 
बांधणारा कोणीतरी असतो, पण देवाने सर्व काही 
बांधलेले आहे. देवाच्या संपूर्ण घराण्यात मोशे हा 
सेवक म्हणून अधिक विश्‍वास होता, देव ज्या गोष्टी 
पुढील काळात सांगणार होता, त्याविषयी त्याने 
लोकांना साक्ष दिली. *परंतु ख्रिस्त हा पुत्र म्हणून 
देवाच्या घराण्यात विश्‍वासू आहे आणि जर आम्ही 
आपला विश्वास ब आशा यांचा अभिमान बाळगतो व 
धीर धरतो, तर आपणही त्याचे घर आहोत. 








आपण सतत देवाला अनुसरले पाहिजे 
ग्म्हणून, पित्र आत्मा म्हणतो, त्याप्रमाणे, 








“आज, जर तुम्ही देवाची बाणी ऐकाल, 

$ तर आपली अंतःकरणे कठीण करू 
नका. ज्याप्रमाणे तुम्ही अरण्यामध्ये देवाची 
परीक्षा पाहण्यासाठी देवाविरुद्ध बंडखोरी 
केली, 

9 जेथे तुमच्या बाडवडिलांनी माझी परीक्षा 

पाहिली ब मला कसोटीस लावले, तेथे 

त्यांनी चाळीस वर्षे सामर्थ्यशाली कामे 
पाहिली. 

त्यामुळे मी या पिढीवर रागावलो आणि 

म्हणालो, 'या लोकांच्या मनात नेहमी 

चुकीचे विचार येतात, या लोकांना माझे 
मार्ग कधीही समजले नाहीत' 

11 म्हणून रागाच्या भरात मी शप वाहन 
म्हणालो, 'हे लोक मी देऊ केलेल्या 
बिसाव्याच्या ठिकाणी कधीच प्रवेश 
करणार नाहीत.” 











1 


3 








स्तोत्र. 95-7-11 





सावध असा, बंधूंनो, तुमच्यापैकी कोणाचीही 
2.03 येत ती जिवंत 
अंतःकरणे दुष्ट ब अबिश्‍वासू असू नयेत, ती जिवंत 
देवापासून दूर नेतात. "उलट, 'आज' म्हटलेला काळ 
चे तोपर्यंत भे, यी प उत्तेजन 
आहे , प्रत्येक दिवशी एकमेकांना उत्तेजन 
द्या, यासाठी की तुमच्यापैकी कोणाचीही पापामुळे 











जसा देवाच्या संपूर्ण घराण्यात मोशे देवाशी विश्‍वासू 


278 


'फसगत होऊन तुमची अंतःकरणे कठीण होऊ नयेत. 
14क्ारण आपण सर्व जण ख्रिस्तामध्ये त्याच्यावरील 
विश्वासाचे वाटेकरी आहोत. जर आम्ही सुरुवातीला 
धरलेला आमचा विश्‍वास शेवटपर्यंत दूढ धरून 
राहिलो, तर पवित्र शास्त्रात लिहिल्याप्रमाणे: 








“आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल, तेव्हा 
तुम्ही देवाविरुद्ध बंड केलेत; तशी आपली 
अंतःकरणे कठीण करू नका.” 

स्तोत्र. 95-7-8 








1€ज्यांनी देवाची बाणी ऐकली पण त्याच्याविरुद्ध 
बंड केले असे कोण होते? तेच लोक नव्हते का, 
ज्यांना मोशेने इजिप्त देशातून बाहेर नेले होते? *"आणि 
तो (देव) कोणावर चाळीस वर्षे रागावला होता? ते 
सर्व तेच नव्हते काय, ज्यांनी पाप केले आणि ज्यांची 
प्रेते अरण्यात पडली होती. !*कोणाविषयी देवाने अशी 
शपथ वाहिली की ते माझ्या विसाव्याच्या ठिकाणी 
प्रवेश करणार नाहीत? ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या 
तेच नव्हते काय? "म्हणून आपण पाहतो की, ते 
लोक देवाच्या विसाव्याच्या ठिकाणी त्यांच्या 
अविश्‍वबासामुळे येऊ शकले नाहीत. 
ज्याअर्थी देवापासून मिळालेले अभिवचन जे 
त्याच्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश 
करण्यासाठीचे आहे, ते अजून तसेच आहे. म्हणून 
तुमच्यापैकी कोणीही ते चुकव्‌ नये म्हणून काळजी 
घ्या. “कारण आम्हालासुद्धा सुवार्ता सांगितली गेली 
आहे ज्याप्रमाणे ती इस्राएल लोकांना सांगण्यात आली 
होती. परंतु जो संदेश त्यांनी ऐकला त्यापासून त्यांना 
'फायदा झाला नाही कारण तो संदेश त्यांनी ऐकला 
पण त्यांनी विश्‍वासाने स्वीकारला नाही. ज्या आम्ही 
विश्‍वास ठेवला ते पवित्र शास्त्रात लिहिल्याप्रमाणे 
त्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करणार आहोत. 
जसे देवाने म्हटले आहे, 







































































“म्हणन मी माझ्या रागाच्या भरात अशी 

शपथ वाहन म्हणालो, 'ते माझ्या 
बिसाव्याच्या ठिकाणी कधीच प्रवेश 
करणार नाहीत” 





स्तोत्र. 95-11 





जगाच्या निर्मितीपासूनचे त्याचे काम संपलेले होते 
तरी तो असे म्हणाला. *कारण पवित्र शास्त्रात तो 


279 





सातव्या दिवसा बद्दल असे बोलला आहे की: “आणि 
सातव्या दिवशी देवाने त्याच्या सर्व कामापासून निश्राति 
घेतली.”* आणि पुन्हा या वचनांमध्ये तो म्हणतो, 
“ते माझ्या विसाव्याच्या ठिकाणी कधीही प्रवेश 
करणार नाहीत” 

ज्यांना अगोदर सुवार्ता सांगण्यात आली होती 
त्यांचा त्यांच्या अविश्वासामुळे त्यात प्रवेश झाला नाही, 
तरी हे खरे आहे की, काही जणांचा त्या विसाव्यात 
प्रवेश होणार आहे. "त्यांच्यासाठी देवाने पुन्हा एक 
वेळ निश्चित केली असून त्याला तो “आज” असे 
म्हणतो, अगोदरच उद्धृत केलेल्या उताऱ्यामध्ये 
म्हटल्याप्रमाणे देव त्या दिवसाविषयी पुष्कळ वर्षांनी 
दाविदाह्वारे बोलला: 


























(1) 





आज, जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल, तर 
आपली अंतःकरणे कठीण करू नका.” 
स्तोत्र. 95:7-8 











श्कारण जर यहोशवा त्यांना देवाने दिलेल्या 
विसाव्याच्या ठिकाणी घेऊन गेला, तर देव दुसऱ्या 
दिवसाबद्दल पुन्हा बोलला नसता. "म्हणून देवाच्या 
लोकांसाठी अजूनही सातवा म्हणजे विसाव्याचा दिवस 
आहे. "कारण जो कोणी देवाच्या बिसाव्याच्या 
ठिकाणी प्रवेश करतो, तो त्याच्या स्वत:च्या 
कामापासून विसावा घेतो. ज्याप्रमाणे देवाने त्याच्या 
कामापासून विसावा घेतला होता. “म्हणून त्या 
विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी आपण 
सर्वतोपरी प्रयत्न करू या. यासाठी की, कोणीही 
इस्राएल लोकांनी आज्ञाभंग केल्याप्रमाणे त्यांचे 
अनुकरण करू नये. 

12कारण देवाचे वचन जिवंत आणि कार्य करणारे 
आहे आणि कोणत्याही दुधारी तरवारीपेक्षा अधिक 
धारदार आहे. ते आपला आत्मा, जीव, सांधे, आणि 
मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आहे. ते 
अंत:करणाचे विचार व कल्पना यांचे परीक्षक असे 
आहे. !3आणि कोणतीही अशी निर्मित गोष्ट नाही 
की जी त्याच्यापासून लपलेली आहे आणि 
ज्याच्यापाशी आम्हांला सर्व गोष्टींचा हिशेब द्यावयाचा 
आहे. त्याच्यासमोर सर्व गोष्टी उघड व स्पष्ट अशा 
आहेत. 















































आणि ... घेतली उत्पति 2:2 


इब्री लोकांस 4:5-5:7 


देवासमोर येण्यास येशू आपणांस मदत करतो 

म्हणून, ज्याअर्थी आम्हाला येशू देवाचा पुत्र हा 
महान मुख्य याजक लाभला आहे व जो स्वर्गात 
गेला आहे, असा जो विश्‍वास आपण गाजवितो तो 
अखंडपणे भक्कु म धरू या. कारण आपल्याला 
लाभलेला महान याजक असा नाही, जो आपल्या 
अशक्तपणाबद्दल सहानुभूति दर्शविण्यास असमर्थ 
आहे. पण आपल्याला असा याजक लाभला आहे 
की, जो आमच्यासारखाच सर्व प्रकारच्या मोहाच्या 
अनुभवातून गेला. तरीही तो पूर्णपणे निष्पाप राहिला. 
1€म्हणून आपण त्याच्या कृपेच्या सिंहासनाजबळ ठाम 
निर्धाराने जाऊ या. यासाठी की, आमच्या गरजेच्या 
वेळी साहाय्य मिळावे म्हणून आम्हाला दया व कृपा 
प्राप्त व्हावी. 
प्रत्येक मुख्य याजकाची निवड लोकांमधून होते. 
आणि लोकांच्या वतीने त्यांच्या पापांसाठी जी 
दाने व अर्पणे देवाला सादर केली जातात, त्या 
कामाकरिता मुख्य याजक नेमलेला असतो. प्रत्येक 
मुख्य याजक हे जे चुका करतात व जे अज्ञानी 
आहेत त्यांच्याशी सौम्यपणे वागण्यास असमर्थ असतो 
कारण तो स्वत: दुबळा असतो. आणि त्या 
दुबळेपणामुळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसेच लोकांच्या 
पापांसाठी अर्पणे केलीच पाहिजेत. *आणि कोणीही 
मुख्य याजकपणाचा बहुमान स्वत:च्या पुढाकाराने 
घेत नसतो, तर अहरोनाला होते तसे त्यालाही देवाचे 
पाचारण असणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे, 
ख्स्ताने मुख्य याजक होण्याचा गौरब स्वत:हून 
आपणावर घेतले नाही, परंतु देव ख्रिस्ताला म्हणाला, 



























































“तू माझा पुत्र आहेस आज मी तुला जन्म 
दिला आहे.” 
स्तोत्र. 2-7 





दुसऱ्या शास्त्रभागात तो असे म्हणतो, 


ल 


'मलकोसदेकाप्रमाणे तू अनंतकाळासाठी 
याजक आहेस” 
स्तोत्र. 170:4 








म्येशूच्या पृथ्वीबरील जीवनाच्या काळात, त्याने 
देवाकडे मोठ्याने ओरडून आणि रडून प्रार्थना ब 
विनंत्या केल्या. जो देव त्याला मृत्युपासून वाचवू 
शकत होता. आणि देवाविषयीच्या त्याच्या सन्माननीय 


इब्री लोकांस 5:8-6:19 


280 





आदरामुळे येशूच्या प्रार्थना ऐकल्या गेल्या. *जरी तो 
पुत्र होता, तरी त्याने ज्या गोष्टी सोशिल्या त्यापासून 





त्यांच्यासाठी धान्य उपजविते तिला देवाकडून 
आशीर्वाद प्राप्त होतो. *पण जी जमीन काटे व कुसळे 





तो आज्ञाधारकपणा शिकला. *आणि नंतर त्याला 
परिपूर्ण केल्यावर, जे त्याच्या आज्ञा पाळतात 
त्यांच्यासाठी अनंतकाळच्या तारणासाठी तो उगम 
झाला !१ब मलकीसदेकाच्या संप्रदायास अनुसरून 


ऱ्ज 











उपजविते, ती निरुपयोगी आहे व तिला शाप मिळण्याची 

भिति असते; तिचा अग्नीने नाश होईल. 
श्बंधूंजनहो, आम्ही या गोष्टी तुम्हाला सांगत 

आहोत, पण खरोखर आम्ही तुमच्याकडून अधिक 











देवाकडून तो प्रमुख याजक म्हणून नियुक्त झाला. 
॥याविषयी सांगण्यासारखे पुष्कळ आहे, पण 


चांगल्याची अपेक्षा करतो. आम्हांला अशी खात्री 
आहे की, ज्या तारणाचा भाग असलेल्या गोष्टी आहेत 











तुम्हांला ते स्पष्ट करणे कठीण आहे. कारण तुम्ही 
ऐकण्यात खूप मंद झाला आहात. आतापर्यंत तुम्ही 


त्या तुम्ही कराल. !१"कारण तुम्ही केलेली 
पकित्रजनांची सेवा, त्या सेवेत तुम्ही अजूनही दाखवीत 








शिक्षक व्हायला हवे होते, तरी देवाच्या शिक्षणाचे 
प्राथमिक धडे पुन्हा तुम्हाला कोणीतरी शिकविण्याची 
गरज आहे. तुम्हांला दुधाची गरज आहे, सकस अन्नाची 


असलेले सातत्य, तुमचे काम व त्याच्या लोकांना 
दानाद्वारे ब इतर मदत करण्याद्वारे तुम्ही त्याच्यावर 


लीक पोळ 


केलेले प्रेम ही सर्ब विसरण्याइतका देव अन्यायी 





नव्हे! कारण जो कोणी अजून दुधावरच जगतो 
त्याला वचनाच्या पोक्त शिक्षणाची काहीही माहिती 








नाही. !४"्पण आमची अशी इच्छा आहे की, तुमच्या 
आशेच्या पर्तीची पर्ण खात्री होण्याकरिता तुमच्यातील 





नसते. कारण अजन तो बाळच असतो. “परंतु याउलट 
सकस अन हे प्रौढासाठी योग्य असते. खित्रिस्ती लोकांची 


प्रत्येकाने शेवटपर्यंत कार्याची अशीच आवड 
दाखवावी. “आम्हांला असे वाटते की, तुम्ही आळशी 




















इंद्रिये रित्रिस्ती जीवनाच्या सरावामुळे चांगले ब वाईट 
यांतील भेद ओळखण्यास तयार झालेली असतात. 
60 म्हणन ख्रिस्ताविषयीची प्राथमिक माहिती आपण 
मागे सोडन देऊ व प्रौढतेप्रत जाऊ. पुन्हा एकदा 
देवावरचा विश्‍वास, बाप्तिस्म्याविषयीची * शिकवण 








बन नये. तर जे लोक विश्‍वासाह्वारे व धीराह्वारे 
देवाने दिलेल्या अभिवचनाचे फळ मिळवितात अशा 
लोकांचे अनुकरण करणारे तुम्ही व्हावे. 

3जेव्हा देवाने अब्राहामाला वचन दिले, तेव्हा 
त्याच्यापेक्षा कोणी मोठा नसल्याने देवाने स्वत:च्याच 























डोक्यावर हात ठेवणे, मृतांचे पुनरुत्थान आणि 
अनंतकाळचा न्यायनिवाडा, देवावरील विश्वास, 








नावाने शपथ वाहिली. '*तो म्हणाला, “मी तुला भरपूर 
आशीर्वाद देईन आणि मी तुझ्या वंशजांना सतत 





आपल्या निर्जीब गतजीवनाचा पश्चात्ताप या मूलभूत 
गोष्टींचा पाया आपण पुन्हा घालू नये. आणि जर 





बहगुणित करीत राहीन.” “म्हणून धीराने वाट 
पाहिल्यानंतर देवाने जे बचन त्याला दिले होते ते 








देवाची इच्छा असेल तर आपण पूर्ण र्त्रिस्तीपणापर्यंत 
जाऊ. “ज्यांना स्वर्गीय दानांचा अनुभव आलेला आहे 





त्याला प्राप्त झाले. 
16लोक, नेहमी शपथ वाहताना आपल्यापेक्षा जो 





जे ये. की कळ प 
व जे पवित्र आत्म्याचे भागीदार झाले आहेत, त्यांना 
पुन्हा पश्‍चात्तापाकडे नेणे अशक्य आहे. "तसेच 
क कळी च. येणाऱ्या 
देवाच्या बचनाची गोडी अनुभवली आहे, व येणार्‌ 





मोठा असतो त्याच्या नावाचा उपयोग करतात. कारण 
शपथ ही विदित केलेल्या सत्याची खात्री पटविणे ब 
सर्ब बादाचा शोबट करणे यासाठी असते. !7आपल्या 








युगाच्या सामर्थ्याचा अनुभव आहे आणि “त्यानंतर 
खिस्तापासून जर ते दूर गेले तर त्यांना पश्‍चात्तापाकडे 





योजनेचे कधीही न बदलणारे स्वरूप वचनाच्या 
वारसदारांना कळावे अशी देवाची इच्छा आहे. म्हणून 





वळविणे अशक्य आहे, कारण त्याच्या स्वत:च्या 
हानीकरता ते देवाच्या पुत्राला पुन्हा वधस्तंभावर 








त्याने वाहिलेल्या शपथेच्या द्वारे याबाबत हमी दिली. 
1&देबाने असे केले यासाठी की, ज्यांच्याविषयी लबाडी 

















खिळतात व लोकांच्या अवकृपेच्या समोर त्याला 
आणतात 

र्जी जमीन वेळोवेळी पडणाऱ्या पावसाचे पाणी 
पिते ब ज्या लोकांकडून तिची लागवड होते 

















बाप्तिस्मा या ठिकाणी याचे दोन अर्थ होऊ शकतात. दोन्हीपैकी 
एक. (1) याचा खिस्ती बाप्तिस्मा (काही क्षणाकरिता पाण्यात 
बुडविणे किंवा (2) यहूदी विधिपूर्वक धुण्याची पद्धत. 








करणे देवासाठी अशक्य आहे अशा दोन न 
बदलणाऱ्या कृतींमुळे (त्याचे वचन ब शपथ) जे 
आपण आश्रयाकरिता निघालो आहोत, त्या आपणांस 
त्या आशेसंबधाने अधिक उत्तेजन प्राप्त व्हावे. 
७आम्हांला ही आशा जणू काय भक्कु म, सुरक्षित 
अशा नांगरासारखी आत्म्याला आहे व ही आशा 
मंदिराच्या पडद्यामागील आतील बाजूस प्रवेश करते, 
2१जेथे आमच्यापुढे धावत येशू आमच्यासाठी आत 








281 


इब्री लोकांस 7:1-23 





कक व ची मलकीसदेकाप्रमाणे क. अनंतकाळासाठी 
गेलेला आहे. तो मलकीसदेकाप्रमाणे अनंतकाळासाठी 
मुख्य याजक झाला आहे. 


मुख्य याजक मलकीसदेक 

हा मलकीसदेक शालेमाचा राजा होता. आणि 

तो सर्वोच्च देवाचा याजक होता. राजांचा पराभव 
'करून अब्राहाम परतत असताना मलकीसदेक त्याला 
भेटला. मलकीसदेकाने त्याला आशीर्वाद दिला. “व 
अब्राहामाने आपल्या सर्वस्वाचा दहावा भाग त्याला 
(मलकीसदेकाला) दिला. मलकीसदेकाच्या नावाचा 
अर्थ “नीतिमत्त्वाचा राजा” त्याचप्रमाणे तो शालेमाचा 
राजा असल्याने त्याचा अर्थ “शांतीचा राजा” असा 
होतो. *मलकीसदेकाचे आईवडील किंवा त्याचे पूर्वज, 
त्याचा जन्म किंवा मृत्यूची नोंद आढळत नाही 


























नसते. म्हणून आणखी एका याजकाच्या येण्याची 
आवश्यकता होती. तो अहरोनासारखा नसून 
मलकीसदेकासारखा हवा होता. “कारण जेव्हा 
याजकपणात बदल होतो तेव्हा नियमशास्त्रसुद्धा 
बदलणे अपरिहार्य होते. !*कारण या सर्व गोष्टी 
ज्याच्याबद्दल सांगितल्या आहेत, तो लेवी वंशापेक्षा 
वेगव्व्या वंशाचा आहे. व त्याच्या (बीच्या) वंशातील 
कोणीही वेदीजबळ अशा प्रकारची याजकीय सेवा 
केलेली नाही. !*हे स्पष्ट आहे की, आमचा प्रभु 
यहदा वंशातील होता आणि या वंशासंबंधी 
'याजकपणाबहल मोशेने काहीही सांगितले नाही 





























येशू हा मलकीसदेक याजकासारखा आहे 
15आणि जेव्हा या दुसऱ्या प्रकारचा नवीन याजक 








देवपुत्राच्या प्रतिमेशी तो हुबेहूब मिळताजुळता 


मलकीसदेकासारखा येतो तेव्हा ही गोष्ट आणखी 








असल्यामुळे तो देखील अनंतकाळासाठी याजकच 
राहणार आहे. 

“यावरून तुम्ही पाहता की, मलकीसदेक किती 
महान पुरुष होता! मूळ पुरुष अब्राहाम यानेसुद्धा 
आपल्या लुटीतील दहावा भाग त्याला दिला. “आणि 





स्पष्ट होते. “मानवी नियमशास्त्राच्या हुकूमाने येशूला 
याजक करण्यात आले नव्हते तर अक्षय जीवनाच्या 
सामर्थ्याच्या आधारे त्याला याजक करण्यात आले. 
1य्कारण अशाप्रकारे त्याच्याविषयी पवित्र शास्त्रात 
लिहिले आहे: “तू मलकीसदेकासारखा 

















लेवीचे वंशज जे याजक झाले त्यांनी मोशेच्या 
नियमशास्त्रातील आज्ञेप्रमाणे लोकांकडून (आपल्या 





अनंतकाळासाठी याजक आहेस”* 
जुना नियम बाजूला ठेवण्यात आला आहे, 











सहोदरांकडून), जरी ते अब्राहामाचे वंशज होते तरी, 





कारण तो दुबळा व निरुपयोगी होता. *कारण 





दशांश गोळा करावा. *मलकीसदेक लेव्याच्या 
वंशजांपैकी नव्हता, पण तरीही त्याने अब्राहामाकडून 
दशमांश घेतला. आणि ज्याला देवाकडून अभिवचन 
मिळाले होते, त्याला (अब्राहामाला) त्याने आशीर्वाद 
दिला. 

ग्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संशय नाही की, 
श्रेष्ठ व्यक्ती कनिष्ठाला आशीर्वाद देते. ४एका बाबतीत 
म्हणजेच लेव्यांच्या बाबतीत, जो मनुष्य मरतो तो 
दशमांश गोळा करतो, पण दुसऱ्या बाबतीत बाबतीत म्हणजे 
मलकीसदेकाच्या बाबतीत, पवित्र शास्त्रात 
लिहिल्याप्रमाणे दशमांश अशा व्यक्तीने घेतला की 
जी अजूनही जिवंत आहे. "एखादा असेही म्हणू शकतो 
की, लेवी जे दशमांश गोळा करीत, प्रत्यक्षात तेही 
अब्राहामाद्वारे मलकीसदेकाला दशमांश देत. !*कारण 
जेव्हा मलकीसदेक अब्राहामाला भेटला त्यावेळी लेवी 
जणू त्याचा पूर्वज अब्राहाम याच्या शरीरात बीजरूपाने 
होता. 

॥बीय वंशजांच्या याजकीय पद्धतीने लोकांना 
नियमशास्त्र दिले गेले पण तशा प्रकारच्या याजकीय 
पद्धतीने लोक धार्मिकदृष्ट्या परिपूर्ण बनू शकले 



































नियमशास्त्रामुळे कोणतीच गोष्ट पूर्ण झाली नाही 
आणि आता एक अधिक चांगली आशा आम्हांला 
देण्यात आली आहे, जिच्यामुळे आम्ही देवाजवळ 
येतो. हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे की देवाने येशला मुख्य 
याजक करताना शपथेशिवाय केले नाही. जेव्हा 
इतरांना याजक करण्यात आले तेव्हा त्यांना 
शपथेशिवाय याजक करण्यात आले. "पण येशू जेव्हा 
याजक बनला तेव्हा तो शपथेने बनला. ज्याने त्याला 
सांगितले की, 














“प्रभूने शपथ वाहिली आहे, आणि तो आपले 
मत बदलणार नाही: 'तू अनंतकाळचा 
याजक आहेस.” 





स्तोत्र. 170:4 
ट्थ्याचा अर्थ असा की, येशू हा अधिक चांगल्या 
कराराची खात्री आहे. 

23तसेच, इतर पुष्कळ मुख्य याजक होते. परंतु 
मरणामुळे पुढे ते याजकपद चालवू शकले नाही. 





तू ... आहेस स्तोत्र. 110:4 


इब्री लोकांस 7:24-9:3 


282 








24त्याचे वर याजकपद "> डी ९ 
त्याच याजकपद कायमच आहे, कारण तो सर्वकाळ 





करार अगोदरच्या कराराहन अधिक वरच्या दर्जाचा 





राहतो. “म्हणून, जे त्याच्याद्वारे देबाकडे येतात त्यांना 
तो अनंतकाळासाठी तारण्यास समर्थ आहे. कारण 
त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करण्यास तो सदैव जिवंत आहे. 
>6म्हणून येशू अगदी आपल्या गरजांस अनुरूप 
असा मुख्य याजक आहे, ज्याची आम्हाला गरज 
आहे. तो पवित्र, निष्कपट आणि निष्कलंक आहे; 
दोषविरहित आणि शुद्ध आहे, तो पाण्यांपासून वेगळा 
केलेला आहे. त्याला आकाशाहनही उंच केलेले 
आहे. दुसरे मुख्य याजक जसे दररोज अर्पणे अर्पण 
करतात तसे करण्याची त्याला गरज नाही. जे इतर 
याजक पहिल्यांदा त्यांच्या पापांसाठी ब मग लोकांच्या 
'पापांसाठी जसे अर्पण करतात तसे त्याला करण्याची 
गरज नाही. त्याने जेव्हा स्वतःला अर्पण केले त्याचवेळी 
एकदाच व कायमचेच अर्पण केले आहे. 2&कारण 
नियमशास्त्र मानवी दुर्बलता असलेल्या मनुष्याची 
मुख्य याजक म्हणून नेमणूक करते. परंतु 
नियमशास्त्रानंतर शपथेचे वचन देण्यात आल्यामुळे 
पुत्र हा सर्वकाळासाठी परिपूर्ण असा मुख्य याजक 
झाला. 









































येशू आपला मुख्य याजक 

आम्ही जे सांगत आहोत त्याचा मुद्दा असा आहे 

की: असा मुख्य याजक आम्हांला लाभलेला 
आहे की, जो स्वर्गामध्ये देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या 
बाजूस बसतो, आणि कोणत्याही मानवनिर्मित मंडपात 
नव्हे, तर प्रभु परमेश्वराने बनविलेल्या खऱ्याखुऱ्या 
मंदिराच्या परमपवित्रस्थानात तो मुख्य याजकाची 
सेवा करतो. "प्रत्येक मुख्य याजक जो नेमलेला 
असतो, त्याला दाने व अर्पणे सादर करावी लागतात. 
म्हणून आपल्या ह्या मुख्य याजकालादेखील काहीतरी 
सादर करणे जरुरीचे होते. *जर तो पृथ्वीवर असता 
तर तो मुख्य याजकदेखील झाला नसता. कारण 
तेथे अगोदरचे नियमशास्त्राप्रमाणे दानांचे अर्पण 
करणारे आहेत. "ते जी कामे करतात, ती स्वर्गातील 
गोष्टींची नक्कल आणि छाया अशी आहेत. 
परमेश्वराचा मंडप घालीत असताना देवाने मोशेला 
जो आदेश दिला, तशी ही सेवा आहे, कारण देव 
म्हणाला, “तुला पर्वतावर मी जो नमुना दाखविला 
त्या सूचनांबरहुकूम प्रत्येक गोष्ट कर.” 
































आहे, कारण तो करार अधिक चांगल्या वचनांच्या 
पायावर उभा आहे. 

म्जर पूर्वीचा करार दोषविरहित असता तर त्याच्या 
जागी दुसऱ्या कराराची गरज भासली नसती. "परंतु 
वळ लोकांमध्ये र्र 
देवाला लोकांमध्ये दोष आढळला. तो म्हणाला, 
“परमेश्वर म्हणतो, 


असे दिवस येत आहेत, जेव्हा मी इस्राएल 
लोकांबरोबर नवा करार करीन व 
यहदाच्या घराण्याशी नवा करार करीन 
9 ज्याप्रमाणे मी त्यांच्या पर्बजांशी केला तशा 
प्रकारचा हा करार असणार नाही. त्या 
दिवशी मी त्यांच्या हाताला धरून इजिप्त 
देशातून बाहेर आणले, ते माझ्याशी 
केलेल्या कराराशी विश्‍वास राहिले नाही, 
त्यामुळे मी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. 
70 परमेश्‍वर म्हणतो, “त्या दिवसांनंतर मी 
इस्राएल लोकांबरोबर असा करार करीन; 
मी माझे नियम त्यांच्या अंत:करणात 
घालीन, त्यांच्या हृदयांवर ते लिहीन, मी 
त्यांचा देव होईन, ते माझे लोक होतील. 
५ तुमच्या प्रभूला ओळखा असे एखाद्या 
मनुष्याने आपल्या बंधूला अथवा आपल्या 
देशबांधवाला सांगण्याची गरज पडणार 
नाही, कारण त्यांच्यातील कनिष्ठापासून 
वरिष्ठांपर्यंत सर्बजण मला ओळखतील. 
12 कारण मी दयाळूपणे यापुढे त्यांचे अपराध 
माफ करीन. त्यांची पापे विसरून जाईन.” 
यिर्मया 31-31-34 



































13या कराराला नवीन करार म्हटले म्हणून त्याने 
पहिला करार जुना ठरविला. जे जुने ते निकामी 
अंध, नाहीसे & 
ठरते व नाहीसे होऊन जाते. 





जुन्या कराराप्रमाणे उपासना 
0 पहिल्या करारात उपासनेसंबंधी काही नियम 
होते आणि मनुष्यांनी बनविलेले एक पवित्रस्थान 
होते. “कारण दीपस्तंभ व अर्पणाच्या विशेष भाकरी 








ध्परंतु येशला नेमन दिलेली याजकीय सेवा मुख्य 
याजकांच्या सेवेहन जशी फारच वरच्या दर्जाची आहे 
तसाच येश ज्या नवीन कराराचा मध्यस्थ आहे, तो 








ठेवण्यासाठी पहिल्या मंडपामध्ये एक मेज ठेवण्यात 
आला होता. हा जो पहिला मंडप होता त्याला पक्‍ित्र 
स्थान असे म्हणतात. दुसऱ्या पडद्यामागे एक खोली 


283 


इब्री लोकांस 9:4-25 





(मंडप) होती, त्याला परमपवित्रस्थान म्हणत* 
त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी सोन्याची वेदी होती. आणि 





क शिंपडले अ. 
रक्त; तसेच कालवडीची राख त्यांच्यावर शिंपडले 
तर त्याची अपवित्र शरीरे शुद्ध होतात, !*तर ख्रिस्ताचे 





कराराची पेटी (कोष).* ही पेटी (कोष) संपूर्ण सोन्याने 
मढवलेली होती त्या पेटीत (कोषात) एका सोन्याच्या 
भांड्यात मान्ञा होता, तसेच अहरोनाची काठी जिला 








रक्त देवासाठ) त्याहन कितीतरी अधिक 
परिणामकारक अर्पण ठरू शकेल! ख्रिस्ताने 
सदाजीवी आत्म्याच्याठ्ठा२ा आपल्या स्वत:चे 








पाने फुटलेली होती व कराराच्या दगडी पाट्या होत्या. 
इया पेटीवर (कोषावर) गौरवाचे करूबीम* 
दयासनावर* सावली करीत होते. परंतु या 
गोष्टींबाबत सविस्तर चर्चा आता आपण करू शकत 
नाही. “या व्यवस्थेनुसार याजकगण आपल्या 
कर्तव्यकर्मासाठी पहिल्या मंडपात प्रवेश करीत असत 





डागविरहित आणि परिपूर्ण असे अर्पण केले. त्याचे 
रक्त आपल्या निर्जीव कर्मामुळे मरून गेलेली आपली 
सदसद्विवेकबुद्धि शुद्ध करील. अशासाठी की, आपण 
जिवंत देवाची उपासना करू शकू. 

15पहिल्या काळात ज्या चुका झाल्या, त्या 
चुकांपासून सुटका व्हावी म्हणून देव आपल्या 




















ग्पण केवळ एकटा मुख्य याजकच वर्षातन एकवेदाच 
दुसऱ्या खोलीत (मंडपात) जाई, शिवाय तो रक्त 
घेतल्याशिवाय आत जात नसे. ते रक्त तो स्वत:साठी 
(स्वत:च्या पापांसाठी) व लोकांच्या अज्ञानाच्या 
'पापांसाठी अर्पण करायला आत जात असे. 

ध्याद्वारे पवित्र आत्मा हे दर्शवितो की, पहिला 

मंडप उभा आहे तोपर्यंत परमपवित्रस्थानात जाण्याचा 
मार्ग खुला नाही. “हे सर्ब आजच्या काळात 
प्रतिकात्मक आहे. याचा अर्थ असा की, देवाला 
दिलेली दाने ब त्याला वाहिलेली अर्पणे यामुळे 
उपासकाची सदसद्‌विवेकबुद्धि परिपूर्ण होऊ शकत 
नाही. "हे विधी केवळ बाह्य बाबी म्हणजे अन्न ब 
'पाणी तसेच निरनिराव्व्या प्रकारच्या औपचारिक 
धुण्याबाबत संबंधित आहेत. 

















नव्या कराराप्रमाणे उपासना 

॥पण आता ख्रिस्त हा घडून आलेल्या चांगल्या 
गोष्टींचा मुख्य याजक म्हणून आला आहे. तो 
मनुष्याच्या हातांनी बांधला नव्हता अशा महान तसेच 
सव॑ दृष्टींनी परिपूर्ण अशा मंडपामध्ये, या 
निर्मितीमधील, बकरे किंवा वासरू यांचे रक्त घेऊन 
नव्हे, तर आपले स्वत:चेच रक्त घेऊन 
'परमपवित्रस्थानात गेला; व त्याने सर्ब काळासाठी 
स्वत:च एकदाच अर्पण करून आपल्याला कायमचे 
तारण मिळवून दिले. कारण बकरे व बेल यांचे 


























'परमपवित्रस्थान म्हणत अती पवित्र ठिकाण. ज्या ठिकाणी 
देव मुख्य याजकाला भेटे असे म्हणत. 


पेटी (कोष) लाकडी पेटी जी सोन्याने मढवलेली होती व 
जिच्यात देवाने दिलेल्या दहा आज्ञा दिलेल्या दगडी होत्या. 











'करूबीमा देवदूतांच्या दोन प्रतिमा. 





दयासन कराराच्या पकित्र कोषाचा वरचा भाग. ज्या जागी 
लोकांच्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून याजक वर्षातून एकदा पशूचे 
रक्त टाकीत असे ती जागा. 








वचनानुसार अनंतकालच्या वतनासाठी ज्या लोकांना 
बोलावितो, त्यांच्याकरिता र्त्रिस्तिहा नवीन कराराचा 
मध्यस्थ झाला आहे. !*जेथे मृत्यूपत्र केलेले आहे 
तेथे ते करून ठेवणाराचा मृत्यू झाला आहे, हे सिद्ध 
होणे जरुरीचे असते. '”कारण मृत्युपत्र करणारा जिवंत 
आहे तोपर्यंत मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकत नाही. 
म्हणून रक्त सांडल्याशिवाय पहिला करारदेखील 
अंमलात आला नव्हता. !*कारण नियमशास्त्राची 
प्रत्येक आज्ञा सर्व लोकांसमोर जाहीर केल्यानंतर 
मोशेने पाण्याबरोबर वासराचे ब बकर्‍याचे रक्त तसेच 
किरमिजी लोकर आणि एजोबाच्या फांद्या हे सर्व 
बरोबर घेतले; आणि ते त्याने नियमशास्त्राच्या 
पुस्तकावर आणि सर्व लोकांवर शिंपडले. **तो 
म्हणाला, “जो करार पाळण्याची देवाने तुम्हाला आज्ञा 
केली होती त्या कराराचे हे रक्त आहे.” 
त्याचप्रमाणे त्याने मंडपावर ब उपासनेसाठी 
वापरण्यात येणाऱ्या सर्व वस्तूंबर ते रक्त शिंपडले. 
खरे पाहता, नियमशास्त्राप्रमाणे जबळजवळ प्रत्येक 
गोष्ट रक्ताने धुतलीच पाहिजे आणि रक्त 
सांडल्याशिवाय क्षमा मिळत नाही. 


ख्िस्ताचे अर्पण पाप नाहीसे करते 

म्हणून स्वर्गातील गोष्टींच्या नमुन्याप्रमाणे 
असलेल्या वस्तू यज्ञाच्या द्वारे शुद्ध करणे जरुरीचे 
होते. पण त्याहनही अधिक चांगल्या यज्ञाने स्वर्गीय 
गोष्टीच्या प्रतिमा शुद्ध केल्या जातात. “कारण 
ख्िस्ताने मानवी हातांनी केलेल्या पवित्रस्थानात 
पाऊल ठेवले असे नाही, तर ते स्थान खऱ्या वस्तूची 
केवळ प्रतिमाच आहे. देवाच्या समोर हजर होण्यासाठी 
खुद्द स्वर्गात त्याने प्रवेश केला. “जे त्याचे स्वत:चे 
नाही असे रक्त घेऊन जसा मुख्य याजक 
परमपवित्रस्थानात दरवर्षी जातो तसा ख्रिस्त पुन्हा 







































































इब्री लोकांस 9:26-10:22 


पुन्हा परमपवित्रस्थानात गेला नाही. “तसे असते 
तर ख्रिस्ताला जगाच्या स्थापनेपासून स्वत:चे अर्पण 





284 





तरीदेखील.) *मग तो म्हणाला, “हा मी आहे! तुझी 
इच्छा पूर्ण करण्यास मी आलो आहे.” अशा रीतीने 





पुष्कळ वेळा करावे लागले असते. परंतु आता युगाच्या 
शेवटी आपल्या स्वत:ला अर्पण करून पाप नाहीसे 
करण्यासाठी तो एकदाच प्रकट झाला आहे. “”आणि 
जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर न्यायासनासमोर 











त्याने दुसरी व्यवस्था करण्यासाठी पहिली रद्द केली. 

1९देवाच्या इच्छेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या देहाच्या एकदाच 

झालेल्या अर्पणाठ्वारे आपण शुद्ध करण्यात आलो. 
प्रत्येक यहदी याजक उभा राहतो आणि दररोज 





क, विळे अरे > 2्तसाच 
येणे नेमून ठेवलेले असते, “*तसाच ख्रिस्त पुष्कळ 





त्याची धार्मिक कामे करत असतो आणि ज्यामुळे 








लोकांची पापे नाहीशी करण्याकरिता अर्पणरूपाने 





'पाप नाहीसे होत नाही असे यज्ञ तो वारंवार अर्पण 





च > जळ कळ 
केवळ एका वेळेस दिला गेला आणि परत एकदा, 





करतो. परंतु आपल्या पापांसाठी येशूने त्याच्या 





दुसऱ्या वेळेस, त्यांची पापे नाहीशी करावी म्हणून 











क टे मड> हन अ मळ. र ळे सर्बकाळासाठी 
दहाच एकमव अपण कल. कारण त सवबकाळासाठी 








क; क क च प पीन. 
नव्हे, परंतु जे त्याची आतुरतेने बाट पाहतात 
त्यांच्यासाठी दिसेल. 


ख्िस्ताचे अर्पण आम्हाला परिपूर्ण करते 
। 'कारण नियमशास्त्र हे भविष्यकाळात येणाऱ्या 
चांगल्या गोष्टींची केवळ एक छाया आहे. 








चांगले होते. तो आता देवाच्या उजबीकडे बसला 
आहे. '3आणि आता त्याच्या शत्रूला त्याच्या पायाखाली 
घालीपर्यंत तो बाट पाहत आहे. !*कारण 
अनंतकाळच्या त्याने केलेल्या एका यज्ञाच्या द्वारे 
त्याने ज्यांना शुद्ध केले, त्यांना परिपूर्ण केले. 
75पवित्र आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष देतो. 




















त्या सत्याचे ते खरे स्वरूप नव्हे. म्हणून देवाची 
उपासना करण्यासाठी जे त्याच्याजवळ येतात त्यांना 
नियमशास्त्र त्याच अर्पणांमुळे जी वर्षानुवर्ष पुन्हा पुन्हा 
केली जातात, ते कदापि परिपूर्ण करू शकत नाही. 
2जर नियमशास्त्र लोकांना परिपूर्ण करू शकले असते 
तर यज्ञ अर्पण करण्याचे थांबले नसते का? कारण 
उपासना करणारे, कायमचेच शुद्ध झाले असते आणि 
त्यानंतर आपल्या पापांच्या बाबतीत दोषी ठरले नसते. 
अपण त्याऐवजी ते यक्त दरवर्षी पापांची आठवण करून 
देतात. *कारण बेलांच्या किंवा बकऱ्याच्या रक्ताने 
'पाप नाहीसे होणे शक्‍य नाही. 

अम्हणून खिस्त जेव्हा या जगात आला, तेव्हा तो 
म्हणाला, 
































“तुला यज्ञ किंबा अर्पणे नको होती, पण तू 
माझ्यासाठी शरीर तयार केले. 

6 होमार्पणांनी व पापार्पणांनी तुला आनंद 
वाटला नाही. 

7 मग मी म्हणालो, 'हा मी आहे! 
नियमशास्त्राच्या गुंडाव्व्यामध्ये 

(आ. कळ ०9. मळ 
माझ्याबद्दल लिहून ठेवले आहे, देवा, तुझी 
ड्च्छा (च र न्य 
इच्छा पूर्ण करण्यास मी आलो आहे. 
स्तोत्र. 40:6-8 








भ्यहिल्याने तो म्हणाला, “तुला यज्ञांनी, अर्पणांनी, 
होमार्पणांनी व पापार्पणांनी संतोष बाटत नाही.” (जरी 





पहिल्यांदा तो असे म्हणतो, 





16“त्या दिवसानंतर मी त्यांच्याशी हा करार 
करीन, असे प्रभु म्हणतो, मी माझे नियम 
त्यांच्या अंत:करणात ठेवीन आणि ते 
त्यांच्या मनावर लिहीन. 








यिर्मया 31:33 


17 मग तो म्हणतो, 





आणि मी त्यांची पापे व नियमवबिरहित कृत्ये 
कधीही आठवणार नाही.” 
यिर्मया 31:34 





1जेथे या पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे पापाच्या 
आणखी अर्पणाची आवश्यकता भासणार नाही. 


देवाच्या जबळ या 

म्हणून बंधु आणि भगिनींनो, येशूच्या रक्ताद्वारे 
आपण बिनधास्तपणे परमपवित्र स्थानामध्ये प्रवेश 
करतो. *त्याच्या शरीराद्वारे, त्याने उघडलेल्या नवीन 
आणि जिवंत अशा मार्गामुळे आपण न भीता 
परमपवित्रस्थानात पाऊल ठेवू शकतो. "आणि 
देवाच्या घराण्यावर आपल्याला महान असा मुख्य 
याजक मिळाला आहे. “म्हणून आपण आपली मळीन 
विवेकबद्धि शुद्ध करण्यासाठी आपल्या मनावर 














नियमशास्त्रानुसार ही अर्पणे आवश्यक ठरतात 





केलेल्या येशूच्या रक्तसिंचनाने आणि आपली शरीरे 


285 


पवित्र पाण्याने धुतल्याने आपण विश्‍वास, आश्वासन 


इब्री लोकांस 10:23-11:5 


त्यांच्यासाठी तुम्ही झीजदेखील सोसली. जे तुरूंगात 





तसेच तळमळ यांनी भरलेल्या अंत:करणाने देवाच्या 
जवळ जाऊ. 23आपल्याला जी आशा आहे तिला 
आपण चिकट्‌्न राह कारण ज्याने आपल्याला 
अभिवचन दिले, तो विश्‍वासू आहे. **आपण 
एकमेकांस समजून घेऊ व प्रेम आणि चांगली कामे 
करण्याकरिता एकमेकांना उत्तेजन देऊ. आणि 
काही जणांना जी बाईट सवय असते तसे आपण 
एकत्र येण्याचे बंद करू नये, परंतु एकमेकांना उत्तजेन 




















होते त्यांना तुम्ही मदत केली. त्यांच्या दुःखात सहभागी 
झाला आणि जे तुमच्याकडे होते ते तुमच्याकडून 
घेण्यात आले तरी तुम्ही आनंदी होता. कारण 
तुमच्याजवळ अधिक चांगली व सर्वकाळ टिकणारी 
संपत्ती आहे, हे तुम्ही जाणून होता. 

अम्हणून तुमच्यामध्ये जो दूढ विश्वास होता तो 
सोडू नका. कारण त्यापासून तुम्हाला मोठा लाभ 
होणार आहे. “तुम्ही धीर धरणे जरूरीचे आहे. म्हणजे 

















देऊ या, आणि तो दिवस* जवळ येत असताना तसे 
उत्तेजन देण्याची अधिकच गरज आहे. 





ख्िस्तापासून दूर जाऊ नका 
2€सत्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतरसुद्धा जर आपण 
जाणूनबुजून पाप करीत राहिलो, तर मग पापांसाठी 
यापुढे आणखी अर्पण करण्याचे बाकी राहिले नाही. 
ग्पण जे देवाला विरोध करतात त्यांना भयंकर 
अशा न्यायनिवाड्याशिवाय ब भयंकर अशा भस्म 
करणाऱ्या अग्नीशिवाय दुसरे काही शिल्लक राहिले 
नाही. जो कोणी मोशेचे नियमशास्त्र नाकारतो 
त्याला दोघा किंवा तिघांच्या साक्षीच्या आधारे 























जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करून त्याने तुम्हांला 
दिलेल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही प्रतिफळ मिळवावे. 
अआता अगदी थोडक्या अवधीनंतर, 





'जो येणारा आहे, तो येईल, तो उशीर 
लावणार नाही. 

3 परंतु माझा धार्मिक पुरुष विश्‍वासाने 
वाचेल आणि जर तो पाठ फिरवील तर 
माझ्या जिवाला संतोष होणार नाही.” 

हबछूक 2-:3-4 





3श्पंरतु पाठ फिरवून नष्ट झालेल्यांपैकी आपण नाही 





कसलीही दया न दाखविता मारतात. **तर मग ज्याने 


तर आपल्या जिवाचे तारण साधून विश्वास 





देवाच्या पुत्राला पायाखाली तुडविले, ज्या रक्ताने त्याला 
शुद्ध केले त्या रक्ताला अपवित्र ठरविले आणि ज्याने 
कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला, त्या मनुष्याला 
कितीतरी अधिक शिक्षा मिळेल याचा विचार करा! 
अकारण त्याला ओळखतो तो म्हणतो, “सूड घेणे 
माझ्या हाती आहे; मी परतफेड करीन.”* पुन्हा तो 
असे म्हणतो, “प्रभू आपल्या लोकांचा न्याय करील.”* 
अजीवंत देवाच्या हाती सापडणे किती भयंकर गोष्ट 
र 
आहे. 




















तुम्ही आपला आनंद व धैर्य गमावू नका 
ःश्ते क पर्वीचे जेव्हा 
ते पूर्वीचे दिवस आठवा, जेव्हा नुकताच तुम्हाला 
सुबार्तेचा प्रकाश प्राप्त झाला होता, तेव्हा तुम्ही भयंकर 
ळय उ2काही रय जाहीरपणे क. 
दुःखे सोसली. काही वेळा जाहीरपणे तुमचा अपमान 
करण्यात आला. आणि वाईट शब्द वापरण्यात आले. 
तर काही वेळा ज्यांना अशा रीतीने वागणूक मिळाली 
त्यांचे सहभागी व्हावे लागल. 3*एवढेच नाही, तर 

















तो दिवस कदाचित ख्रिस्त पुन्हा येईल ती वेळ. 
सूड ... करीन अनुवाद 32:35 
प्रभु ... करील स्तोत्र 35:14 


बागळणाऱ्यांपैकी आहोत 


बिश्‍वास 
] आता विश्‍वास म्हणजे, आम्ही जी आशा धरतो 
त्याबद्दलची खात्री, म्हणजे ज्या गोष्टी आपण 
'पाह शकत नाही त्याबद्दल भरंवसा असणे. “यासाठीच 
म्हणजे त्यांच्या विश्‍्वासासाठीच देवाने पूर्वीच्या 
लोकांना उंचावले होते. *विश्‍वासामुळेच आम्हांला 
समजते की, या जगाची निर्मिती देवाच्या आज्ञेने झाली. 
जे द्सिते अ जे हळ 
म्हणून जे काही आता दिसिते ते जे दिसत नव्हते 
निर्माण > त वळ तीळ *विश्‍वासामळेच ळर वीर ळर 
त्यापासून निर्माण केले गेले. मुळेच हाबेलाने 
'काईनापेक्षा अधिक चांगला यज्ञ देवाला अर्पण केला. 
दळी न. हळ री की क. क्य 
देवाने हाबेलाची दाने मान्य केल्यामुळे 
विश्‍वासाच्याद्वारे तो धार्मिक म्हणून उंचाबण्यात 
आला, 
आणि जरी तो मेला असला तरी तो आपल्या 
विश्वासामुळे अजून बोलतो. 
श्विश्‍वासामुळे हनोखाला देवाकडे नेण्यात आले, 
यासाठी को, त्याला मरणाचा अनुभव आला नाही व 
तो कोणाला सापडला जाऊ नये म्हणून देवाने त्याला 
दूर नेले. पण तो बर घेतला जाण्यापूर्वी त्याच्याबद्दल 















































इब्री लोकांस 11:6-29 





साक्ष देण्यात आली की, तो देवाला संतोषबीत असे. 
6आणि विश्‍वासाशिवाय देवाला संतोषविणे अशक्य 
आहे. कारण जो कोणी देवाकडे येतो त्याने असा 
विश्‍वास धरला पाहिजे की देव आहे आणि जे त्याला 
शोधतात त्यांना तो बक्षीस देतो. “ज्या गोष्टी अजून 
पाहिल्या नव्हत्या, अशा गोष्टींच्या बाबतीत नोहाला 
सावधान करण्यात आले होते तेव्हा त्याने विश्‍वासाने 





286 


7म्जेव्हा देवाने अब्राहामाची परीक्षा पाहिली, तेव्हा 
विश्‍वासाने आपला पुत्र इसहाक याला अर्पण केले. 
होय, ज्याला अभिवचने दिली होती, तो आपला 
एकुलता एक पुत्र अर्पण करण्यास तयार झाला होता. 
18आणि देवाने त्याला सांगितले होते की, 
“इसहाकाकडूनच तुझ्या वंशाची वाढ होईल." * 

19अब्राहामाचा असा विश्‍वास होता की, देव 

















त्याची दखल घेतली. आणि आपल्या कुटुंबाचा बचाव 


मनुष्याला मरणातून पुन्हा उठवू शकतो आणि 





करण्यासाठी जहाज बांधले, विश्‍वासामुळेच त्याने 
जगाचा धिक्क गर केला आणि विश्‍वासामुळे 
लाभणाऱ्या धार्मिकतेचा तो वारस बनला. 


अलंकारिक भाषेत बोलायचे झाले तर इसहाक त्याला 
जसा काय मरणातून परत मिळाला. 
2९इसहाकाने विश्‍वासाने याकोबाला ब एसाबाला 








थ्जेव्हा क्य ळे र वीडड ८ आरि 
जव्हा दवान अब्राहामाला पाचारण कल तव्हा 


पुढील काळासाठी आशीर्वाद दिले. विश्‍वासाने 








बिश्‍वासानेच त्याने आज्ञापालन केल. आणि त्याला 
वतन म्हणून जी जागा मिळणार होती त्या जागेकडे 








याकोब, जेव्हा तो मरत होता, तेव्हा त्याने योसेफाच्या 
प्रत्येक मुलाला आशीर्वाद दिला आणि आपल्या 





तो गेला. आपण कोठे जात आहोत हे त्याला ठाऊक 





काठीवर तो टेकला असताना त्याने देवाची उपासना 





नसतानादेखील तो बाहेर पडला. "विश्‍वासाने तो 


केली. “आपल्या आयुष्याच्या शेवटी योसेफ 





वचनदत्त देशात एखाद्या उपऱ्यासारखा राहिला. 
इसहाक व याकोब यांच्यासारखा तोदेखील तंबूत 





विश्‍वासाने इस्राएहळ लोक इजिप्त देशाच्या बाहेर 
जाण्याबाबत बोलला आणि त्याच्या अस्थिसंबंधी काय 





राहिला. कारण ते दोघेही अब्राहामाला दिलेल्या त्याच 
वचनाचे वारसदार होते. '*ज्या नगराला मजबूत पाया 


करायचे याच्या सूचना त्याने दिल्या. 
2उजेव्हा मोशे जन्मला र विश्वासाने 
जेव्हा मोशे जन्मला तेव्हा विश्‍वासाने त्याच्या 











आहे व ज्याचा प्रयोजक बांधकाम कारागीर स्वत: 
> प क र > होते 
देव आहे अशा नगराची ते वाट पाहात होते. 

11 आपण दिलेल्या बचनाबाबत देव विश्‍वास आहे 


आईवडिलांनी त्याला तीन महिने लपवन ठेवले कारण 
त्यांनी पाहिले की ते बाळ सुंदर आहे आणि राजाज्ञेची 
त्यांना भीति वाटली नाही. 








हे जाणन णून सारा ही जरी वांझ होती आणि अब्राहामाचे 
वय लेकरे होण्याच्या अगदी मर्यादेपलीकडे गेले होते, 


विश्‍वासाने मोशेने जेव्हा तो मोठा झाला, तेव्हा 
'फारोच्या कन्येचा पुत्र म्हणवून घेण्याचे नाकारले. 








तरी निश्‍वासाने मुलाला जन्म देण्याची शक्ति त्यांना 


25पापाचे अल्पकाळ टिकणारे सुख भोगण्यापेक्षा 





मिळाली. 12आणि जवळजवळ मरावयास टेकलेल्या 





ळे लोकांबरोबर > वळी 
देवाच्या लोकांबरोबर त्रास सहन करण्याचे त्याने 





अशा एका अब्राहामापासून आकाशातील ताऱ्यांच्या 
संख्येएबढी आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळच्या 
'कणांइतकी अगणित संतति जन्मास आली. हे सर्व 
लोक विश्‍वासात मरण पावले. देण्यात आलेल्या 





निवडले. >6इजिप्त देशातील संपत्तीपेक्षा रित्रस्तासाठी 

अपमान सहन करणे हे अधिक मोल्यवान आहे, 
> क र 2. 

असे त्याने मानले. कारण तो पुढे मिळणाऱ्या 

बक्षीसाकडे पाहत होता. 2”राजाच्या रागाची भिति न 











वचनांचे प्रतिफळ त्यांना प्राप्त झाले नव्हते. परंतु 
त्यांनी विश्वासाने ते दुरूनच पाहिले व त्याचे स्वागत 








बाळगता, मोशेने इजिप्त देश सोडला. जणू काय न 
दिसणाऱ्या देवाला पाहत असल्यासारखा त्याने धीर 





52. विक. १ त्यांनी क. 2. पओकौची कक 
केले आणि त्यांनी उघडपणे कबूल केले को ते 
परके आणि प्रवासी आहेत. !*जे लोक अशा गोष्टी 


धरला. /*नाश करणाऱ्याने (देवद्‌ताने) इस्राएल 
लोकांच्या प्रथम जन्मलेल्या मुलांपैकी एकालाही हात 








बोलतात ते हेच दर्शवितात की ते त्यांच्या बतनासाठी 


लावू नये म्हणून त्याने विश्वासाने वल्हांडण सण 





देश पाहत आहेत. !*ते जर आपण सोडून आलेल्या 
देशाबद्दल विचार करीत असते तर त्यांना त्या देशात 
परत जाण्याची संधी मिळाली असती "परंतु ते लोक 
त्याहन अधिक चांगल्या देशाची म्हणजे स्वर्गाच्या 








'पाळला आणि रक्त शिंपडले. 

विश्‍वासाने त्यांनी जणू काय कोरड्या 
जमिनीवरून चालावे, तसा तांबडा समुद्र पार केला. 
पण जेव्हा इजिप्तच्या लोकांनी तसे करण्याचा प्रयत्न 

















वबतनाची इच्छा धरून होते. म्हणून देवाला त्यांचा देव 
म्हणवून घ्यायला लाज वाटली नाही. कारण त्याने 
त्यांच्यासाठी च्यासाठी ए एक नगर तयार केले आहे 











कन 5. वकर 
केला तेव्हा ते बुडाले. 





इसहाकाकडून ... होईल उत्पत्ति 2:12 


287 


3ष्लोकांनी विश्‍वासाने सात दिवस फेऱ्या 





इब्री लोकांस 11:30-12:13 





वबधस्तंभ सहन केला होता. बधस्तंभावरील निंदास्पद 





मारल्यावर यरीहोची भिंत पडली. 3!राहाब वेश्येच्या 
विश्‍वासामुळेच ज्या लोकांनी आज्ञा मोडली 





मरणाला त्याने तुच्छ मानले आणि आता त्याने देवाच्या 
सिंहासनाजवळील उजवीकडे जागा घेतली आहे. 





त्यांच्याबरोबर ती मारली गेली नाही कारण तिने 
स क. शांतीने च क 
हेरांचे शांतीने स्वागत केले. 


3तुम्ही खचून जाऊ नये आणि धीर सोडू नये म्हणून 
'पापी लोकांचा मोठ्या प्रमाणातील विरोध सहन केला. 








अमी आणखी काय सांगू? गिदोन, बाराक, 
शमशोन, इपताह, दावीद, शमुवेल आदि संदेष्टे 


त्याचा विचार करा. “पापाविरुद्धच्या तुमच्या युद्धात 
तुम्ही रक्त सांडेपर्यंत अजून झगडा दिला नाही. 





यांच्याबाबत सांगू लागलो तर वेळ पुरणार नाही 
उ3लोकांनी विश्‍वासाने राज्ये जिंकली, न्याय स्थापित 








5$ज्याच्याकडन रट उत्तेजन मिळेल जो 
ज्य डून तुम्हांला उत्तेजन मिळेल असा जो शब्द 
(मुले) तुम्हाला उद्देशून वापरण्यात आला आहे त्याचा 





केला, आणि त्यांना देवाची अभिवचने मिळाली, त्यांनी 
सिंहांची तोंडे बंद केली. ४*त्यांनी अग्निचे सामर्थ्य 
नष्ट केले. तरवारीने मरण्यापासून बचावले 








कदाचित तुम्हाला विसर पडलेला दिसतो: 
“माझ्या मुला, प्रभूच्या शिस्तीचा अनादर 
करू नको, आणि जेव्हा तो तुला 








अशक्तपणात त्यांनी सामर्थ्य मिळविले. ते लढाईत 
सामर्थ्यशाली ठरले. आणि त्यांनी परकी सेना मागे 
हटविली. स्त्रियांना त्यांचे मरण पावलेले पुन्हा जिवंत 
असे मिळाले, इतरांना वेदना सोसाव्या लागल्या कारण 
त्यांनी अधिक चांगले पुनरुत्थान मिळावे म्हणून 
सुटका करून घेण्यास नकार दिला. *काहींना निंदा 
ब चाबकाचा मार सहन करावा लागला. तर काहींना 
बेड्या व तुरूंगबास भोगावे लागले. “त्यांना दगडमार 
झाला. करवतीने त्यांना चिरण्यात आले. त्यांना 
तरवारीने मारण्यात आले. ते मेंढ्यांचे ब बकऱ्यांचे 
कातडे पाघरून फिरत राहिले. ते निराधार झाले. 
त्यांना अती दबावाखाली भारी पीडा देण्यात आल्या. 
3&त्यांच्यासाठी जग योग्य नव्हते. ते जंगलात, 
डोंगरकपारीत, गुहांमधून ब जमिनीतील बिळांतून 
लपून फिरत राहिले. 

अया लोकांना त्यांच्या विश्‍वासाविषयी चांगले 
बोलण्यात आले पण देवाने त्यांना जे अभिवचन 
दिले होते ते त्यांना मिळाले नाही. **देवाने 
आमच्यासाठी काहीतरी अधिक चांगली योजना 
तयार केली होती यासाठी की आमच्याबरोबर 
त्यांनाही परिपूर्ण करावे. 


















































येशूचे उदाहरण आपणसुध्दा अनुसरावे 
| म्हणून, विश्‍वास धरणारे पुष्कळ ढगांसारखे 

साक्षीदार सभोवती असल्याने आपल्याला 
अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टी तसेच सहजासहजी 
गुंतविणारे पाप आपण द्र फेक या ब जी शर्यत 
आपल्यासमोर आहे ती शर्यत आपण चिकाटीने पर्ण 
करू. “जो आमचे विश्‍वासात नेतृत्व करतो आणि 
पूर्णत्वास नेतो त्या येशूवर आपले लक्ष केंद्रित करू 
या. जो आनंद त्याच्यासमोर होता त्यासाठी येशूने 








ताव्व्यावर आणतो, तेव्हा तू धीर सोडू 
नको 

6 कारण ज्याच्यावर प्रभु प्रेम करतो, त्यांना 
तो शिस्त लावतो आणि ज्यांना तो आपले 
पुत्र म्हणून स्वीकारतो, त्यांना तो शिक्षा 
करतो.” 





नीतिसूत्रे3-17-12 

म्हा न्य 

हा कठीण समय आहे म्हणून शिस्त सहन कर. 
य. कभ दर्शविते का. ि मलांसारखी 
ते असे दर्शविते की, देव तुम्हांला मु वागणूक 
देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा आहे ज्याला 
वडील शिस्त लावीत नाहीत? *जर तुम्हांला शिस्त 
लावलेली नाही तर जसा इतर सर्व मुलांचा अनुभव 
असतो तसे तुम्ही अनौरस मुले आहात आणि तुम्ही 

च्य . अ जगिक 

खरे पुत्र नाही. *्याशिवाय आम्हा सर्वांना जगिक 
पिता असताना त्यांनी आम्हाला शिस्त लावली आणि 
त्याबद्दल आम्ही त्यांचा आदर राखला. तर मग आम्ही 
आमच्या आध्यात्मिक पित्याच्या किती तरी अधिक 
प्रमाणात अधीन होऊन जगले पाहिजे बरे? 10आमच्या 
मानवी वडिलांनी त्यांच्या दृष्टीने अती उत्तम अशी 
शिस्त थोड्या काळासाठी लावली. पण देब आम्हाला 
आमच्या चांगल्यासाठी शिस्त लावतो, यासाठी की, 
त्याच्या पवित्रपणात आपणही वाटेकरी व्हावे. 
एशिक्षेने शिस्त लावण्याच्या वेळेस कोणतीही 
शिक्षा चांगली वाटत नाही, तर दु:खाची वाटते. पण 
नंतर ज्या लोकांना शिस्तीचे धडे शिकायला मिळाले 
आहेत, त्यांना धार्मिकपणाच्या आणि शांतीच्या 
जीवनाची फळे चाखण्याची संधि मिळते. 



























































आपण कसे जगतो याविषयी जागरूक राहा 
1आ्म्हणून तुमचे गळून गेलेले हात उंच करा आणि 
तुमचे अशक्त गुडघे बळकट करा! "तुमच्या 





इब्री लोकांस 12:14-13:5 


288 





'पावबलांकरिता सरळ रस्ता तयार करा, यासाठी की, 


तुम्ही जो नव्या कराराचा मध्यस्थ येशू त्याच्याकडे 





लंगडे पाय निकामी होऊ नयेत, तर उलट ते बरे 
व्हावेत. 

सर्व लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा प्रयत्न करा 
वब पवित्र जीबन जगण्याचा प्रयत्न करा. कारण 





आला आहात, आणि तुम्ही शिंपडण्यात आलेल्या 
रक्ताकडे आलात की जे रक्त हाबेलाच्या रक्तापेक्षा 
अधिक चांगल्या गोष्टी सांगते. 

25जो बोलतो त्याचे ऐकण्यासाठी नकार देऊ नका. 











त्याशिवाय (पकित्रतेशिवाय) कोणालाही प्रभूला पाहता 
येणार नाही. *कोणीही देवाची कृपा चुकवू नये, 


त्याविषयी खात्री असू द्या. ज्याने पृथ्वीवर त्यांना सावध 
राहण्याविषयी सांगताना त्याचे ऐकायचे नाही असे 





यासाठी तिकडे लक्ष द्या आणि इकडे लक्ष द्या की, 
कोणतेही कडपणाचे मळ वाहन त्यापासन समस्या 





ज्यांनी ठरविले ते लोक जर सुटू शकले नाहीत तर 
मग जो स्वर्गातून सावध करतो, त्याच्याकडे दुलक्ष 








निर्माण होऊ नये ब इतर लोकांची मने कलषित 


केले तर आम्हाला सुटकेसाठी कोणता मार्ग राहीला 





करू नये, म्हणून जपा. कोणीही व्यभिचारी असू 


नये किंवा एका जेवणापायी आपला वडीलकीचा 
हक्क बिकून टाकणाऱ्या एसाबासारखे जगिक 


बरे? *“त्यावेळेस त्याच्या आवाजाने भूमि हादरली 
पण आता त्याने असे अभिवचन दिले आहे कौ, 
“पुन्हा क > 

पुन्हा एकदा मी केवळ पृथ्वीच नव्हे तर आकाशही 





विचाराचे असू नये याकडे लक्ष द्या. *'नंतर तुम्हाला 
माहीत आहे जेव्हा त्याला वारसहक्कु गने आशीर्वाद 
अपेक्षित होता, तेव्हा तो नाकारण्यात आला. जरी 








हादरवून टाकीन.” * 
7“पन्हा ह व र ज्या 

पुन्हा एकदा” हे शब्द हेच दर्शवितात की, ज्या 
गोष्टी उत्पन्न केलेल्या आहेत त्या काढून टाकण्यात 


2 














त्याने रडून आशीर्वाद मिळविण्याचा प्रयत्न केला. 

तरी आपल्या वडिलाचे मन तो बदल शकला नाही 
1४ज्या पर्वताला हाताने स्पर्श करता येतो; जो 

अग्नीच्या ज्वालांनी पेटलेला आहे, जो अंधार, दु:ख 











येतील. ज्या गोष्टी हलविता येत नाहीत त्या तशाच 
राहतील. म्हणून, आम्हाला अढळ असे राज्य देण्यात 
येत असताना आपण त्याविषयी कृतज्ञता बाळगू या, 
आणि आदराने व भयभीत होऊन देबाला मान्य 














व वादळ यांनी भरलेला आहे. अशा पर्वताकडे तुम्ही 
आला नाही. तर एका नविन ठिकाणी आला आहात. 
19कर्ण्याच्या आवाजाजवळ तुम्ही आला नाहीत किंबा 
शब्द उच्चचारणाऱ्याच्या बाणी याजवळ तुम्ही आला 











होईल अशी त्याची उपासना करू. *कारण आपला 
देव भस्म करणारा अग्नि आहे. 
] खिस्तामध्ये एकमेकांवर अखंडपणे बंधु व 

भगिनीसारखी प्रीति करा. “पाहणचार 








नाही. असा आवाज ज्यानी ऐकला त्यानी अशी विनंती 


करण्याचे विसरू नका. असे करण्याने काहींनी 








केली को, त्यांनी यापुढे आणखी वाणी ऐकवू नये. 


ह: ये कणीक र 2०%. वरी दिव्य अ3तम्ही 
त्याच्या नकळत दवदूताच स्वागत कल आहे. 'तु 





20कारण ते जी आज्ञा केली होती सहन करू शकले 
नाहीत. “जर एखाद्या प्राण्याने जरी पर्वताला स्पर्श 
केला तरी त्याला दगडमार करण्यात यावा.”* 
खरोखर ते दृश्य इतके भयंकर होते की, मोशे 
म्हणाला, “भीतीमुळे मी थरथर कांपत आहे.”* 

थश्परंतु तुम्ही सीनाय पर्वताजवळ जिवंत देवाच्या 











स्वत: त्यांच्याबरोबर तुरुंगात होता असे समजून जे 
वी झड त्यांची फक 
तुरुंगात आहेत त्यांची आठवण करा. तुम्हीही देहात 
असल्याने जे दुःख भोगीत आहेत त्यांची आठवण 
ठेवा. 
“सर्वांनी लग्नाचा आदर करावा. व वैवाहिक 
अशुद्धता असू नये. कारण जे व्यभिचारी व 














'नगराजवळ आणि स्वर्गीय यरुशलेम येथे आलेले 
आहात आणि तुम्ही आनंदाने जमा झालेल्या हजारो 
ल देबदतांजबळ क वि र 23 

टत आलेले आहात. 3आणि तुम्ही प्रथम 








बिषयवासनेबहल भ्रष्ट आहेत अशा लोकांचा देव 
न्याय करील. आपले जीवन पैशाच्या लोभापासून 
दूर ठेवा व तुमच्याकडे जे आहे त्यातच समाधान 











जन्मलेल्या मुलांच्या मंडळीकडे, ज्याची नावे स्वर्गात 
लिहिली आहेत अशाकडे आला आहात, आणि तुम्ही 
देव जो सर्वांचा न्यायाधीश आहे त्याच्याकडे आला 
आहात, आणि तुम्ही नीतिमान लोकांच्या आत्म्यांकडे 
जे पूर्ण आहेत त्यांच्याकडे आला आहात. 2*आणि 








जर एखाद्या ... याव निर्गम 19:12-13 


भीतीमुळे ... आहे अनुवाद 9:19 


पळ जळी हड र > हट प 
माना. कारण दवान अस म्हटल आह, 





“मी कधीही तुला सोडणार नाही, मी कधीही 
तुला त्यागणार नाही” 
अजुवाद ३/-6 





पुन्हा ... टाकीन हाग्गय 2:6 


289 


“म्हणून आपण खात्रीने म्हणू शकतो 


“देव माझा साहायकर्ता आहे, मी भिणार 
नाही. मनुष्य माझे काय करणार?” 
स्तोत्र. 176:6 
ःज्यांनी तुम्हांला देवाचा संदेश दिला त्या पुढाऱ्यांची 
आठवण ठेवा. त्यांच्या जीवनातील निष्पत्ती पाहा. 
आणि त्यांच्या विश्‍वासाचे अनुकरण करा. ध्येशू 
ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुगे सारखाच आहे. 
श्निरनिराव्व्या तऱ्हेच्या विचित्र शिकवणुकींमुळे 

















इब्री लोकांस 13:6-25 





करण्यास विसरू नका. कारण अशा अर्पणाने देवाला 
संतोष होतो. 

77आपल्या पुढाऱ्यांच्या आज्ञा पाळा आणि त्यांच्या 
अधीन असा. ज्यांना हिशेब द्यावयाचा असतो 
त्यांच्याप्रमाणे तुमच्या जीवासंबंधाने ते जागरूक 
असतात. त्यांच्या आज्ञा पाळा यासाठी को, त्यांनी 
त्यांचे काम दु:खाने न करता आनंदाने करावे. 
18आमच्यासाठी प्रार्थना करा. आमची 
सदसद्विवेकबुध्दि शुद्ध आहे याविषयी आमची खात्री 
आहे आणि सर्व बाबतीत जे नेहमी बरोबर आहे तेच 




















बहकून जाऊ नका. अन्नाच्या विधीने नव्हे, तर 





सदैव करीत राहावे अशी आमची इच्छा आहे. **मी 





कट ५ पीळ शा सि केलेली य 
देवाच्या कृपेने आपली हृदये बळकट केलेली फार 


तुम्हांला विनति करतो की, देवाने मला लवकरच 





बरी. कारण अन्नाच्या विधींचे पालन करण्याने 


तुमच्याकडे परत पाठवावे म्हणून प्रार्थना करा. 





कोणाचेही हित झालेले नाही. !"ज्या वेदीबरील अन्न 
खाण्याचा किंबा सहभागी होण्याचा अधिकार मंडपात 
2. र करणाऱ्यांनाही बेदी क्र 
सेवा द नाही. अशी वेदी आपल्याकडे 





2ज्या शांतीच्या क यी आक म्हणजे 
ज्या शांतीच्या देवाने आपल्या मेंढरांचा ( 
आपल्या लोकांचा) मेंढपाळ, आपला प्रभु येशू रित्रस्त 
याला रक्ताच्या युगानुयुगाच्या नव्या कराराद्वारे 














छे पय: याजक ऱ्चे 
आहे. 'यहूदी मुख्य याजक प्राण्याचे रक्त 


उठविले. त्याची इच्छा पूर्ण करायला तुम्हांला 





परमपवित्रस्थानात पापाचे अर्पण म्हणून घेऊन 
जातात र ळी प्राण्यांची शरीरे आ. 
. परंतु केवळ प्राण्यांची शरीरे छावणीच्या बाहेर 





चांगल्या गोष्टींनी सिद्ध करो आणि येशू ख्रिस्ताच्या 
ह्वारे त्याला संतोष देणारे काम आपल्यामध्ये करो. 





नेऊन जाळतात. म्हणून येशूने सुद्धा स्वत:च्या 
रक्ताने लोकांना शुद्ध करावे यासाठी नगराच्या वेशी 








त्याला युगानुयुगे गौरव असो. आमेन. 
2४बंधुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोडक्यात 











बाहेर दु:ख सोसले. ।3म्हणून आपण छावणीच्या बाहेर 


लिहिला आहे, तो धीर धरून ऐका अशी विनति 








जाऊ आणि येशूच्या अपमानाचे वाटेकरी होऊ. 
14क्रारण कायमस्वरूपी असे नगर आपल्याला येथे 

र ० की जे 3. 
नसले तरी भविष्यकाळात येणारे जे नगर आहे 
त्याच्याकडे आपण पाहत आहोत. !*तर मग आपण 
येशूच्या द्वारे स्तुतीचा यज्ञ सातत्याने करू या. म्हणजे 

न ओठांनी घेऊ या. 6 
त्याचे नाब आपल्या ओठांनी सतत घेऊ या. 16आणि 
इतरांसाठी चांगले ते 














ते करण्यास आणि दानधर्म 


तुम्हांला करतो. आपला बंधु तीमथ्य हा तुरूंगातून 
सुटला आहे. जर तो लवकर माझ्याकडे आला, तर 
जेव्हा मी तुम्हाला भेटायला येईन तेव्हा तो मजकडे 
येईल. तुमच्या सर्व पुढाऱ्यांना व देवाच्या सर्व 
संतांना सलाम सांगा, इटली येथील सर्वजण तुम्हांला 
सलाम सांगतात. 

>5देबाची कृपा तुम्हां सर्वांबरोबर असो. आमेन. 








याकोबाचें पत्र 


देवाचा आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताचा सेबक, याकोब 
याजकडून, देवाच्या लोकांचे “बारा वंश" जे 
जगभर विखुरलेले आहेत त्यांना सलाम! 








विश्‍वास आणि शहाणपण 

माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर 
निरनिराळ्या परीक्षा येतील तेव्हा तुम्ही स्वतःला 
अत्यंत सुदैवी समजा, "कारण तुम्हांला माहीत आहे 
की, तुमच्या विश्वासाच्या परीक्षेमुळे धीर निर्माण 
होतो. *आणि त्या धीराला परिपूर्ण काम करू द्या 
यासाठी की तुम्ही प्रौढ, परिपूर्ण ब कोणत्याही बाबतीत 
कमतरता नसलेले असे व्हावे. "म्हणून जर 
तुमच्यातील कोणी शहाणपणात उणा असेल तर त्याने 
ते देवाकडे मागावे. जो सर्व लोकांना उदार हस्ते 
देतो, आणि जो दोष शोधीत नाही, असा देव ते त्याला 
देईल. “पण त्याने विश्‍वासाने मागितले पाहिजे व 
संशय धरू नये. कारण जो संशय धरतो तो वाऱ्यामुळे 
इकडेतिकडे हेलकावणाऱ्या समुद्रातील लाटेसारखा 
आहे. अशा मनुष्यांने असा विचार करू नये की, 
प्रभूपासून त्याला काही प्राप्त होईल. कारण तो 
ह्विधा आहे आणि तो जे करतो त्या सर्वांत तो अस्थिर 

_ 
आहे. 



































खरी संपत्ती 

*गरिबीत असलेल्या बंधूने, देवाने त्याल 
आध्यात्मिक संपत्ती दिलेली आहे याविषयी अभिमान 
बाळगावा. "आणि श्रीमंत बंधूने देवाने त्याला दीनतेत 
आणले याचा अभिमान बाळगावा. कारण तो एखाद्या 
रानफुलासारखा नाहीसा होतो. ।'सूर्य त्याच्या प्रखर 
उष्णतेसह वर येतो आणि झुडपे वाळून जातात. मोहोर 
गळन पडतो ब त्याचा लोभसवाणा पेहराव नाहीसा 
होतो. त्याचप्रमाणे श्रीमंत मनुष्यदेखील त्याच्या 
उद्योगात असताना नाहीसा होईल. 


परिक्षा देवापासून येत नाही 
12्धन्य तो पुरूष जो त्याच्या परीक्षेत टिकतो, 
कारण जेव्हा ती परीक्षा तो उत्तीर्ण होईल, तेव्हा 























त्याला विजेत्याचा मुगूट मिळेल. तो मुगुट देवाने जे 
त्याच्यावर प्रेम करतात त्यांना देण्याचे अभिवचन 
दिले आहे. कोणीही, जेव्हा तो परीक्षेत पडतो, तेव्हा 
असे म्हणू नये को, “हे संकट देवाने माझ्यावर 
आणले.” कारण देवाला वाईट गोष्टींचा मोह पडणार 
नाही आणि तो कोणालाही मोहात पाडत नाही. 
14तर प्रत्येक जण त्याच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार मोहात 
पडतो. तो आकृष्ट केला जातो व मोहात पडतो. 
5मनात वासना निर्माण झाली की, तिच्या पोटी पापाचा 
जन्म होतो व पापाची जेव्हा पूर्ण बाढ होते तेव्हा ते 
मरणाला जन्म देते. 

माझ्या प्रिय बंधूंनो, स्वत:ची फसवणूक होऊ 
देऊ नका. प्रत्येक उत्तम ब परिपूर्ण देणगी बरून 
येते. स्वर्गीय प्रकाश ज्याने निर्माण केला त्या 
पित्यापासून ती येते. आणि ज्याच्यावर तारांगणाच्या 
हालचालीचा काहीही परिणाम होत नाही, अशा 
पित्यापासून ती देणगी येते. **सत्याच्या संदेशाद्वारे 
त्याची मुले व्हावे ही त्याची इच्छा पूर्ण 
होण्यासाठी आपली निवड केली आहे. पित्याने निर्माण 
केलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये आपण “प्रथम फळ" व्हावे 
यासाठी त्याने असे केले. 












































ऐकणे आणि आज्ञा पाळणे 

श्माझ्या प्रिय बंधूंनो, हे लक्षात ठेवा: प्रत्येक 
मनुष्य ऐकण्यास तत्पर असावा, बोलण्यात सावकाश 
असावा आणि रागावण्यात मंद असावा. "कारण 
मनुष्याच्या रागामुळे देव ज्या नीतीमत्त्वाची अपेक्षा 
करतो ते निर्माण होत नाही. “म्हणून 
तुमच्यासभोबतीच्या सर्ब अमंगळ गोष्टींपासून पूर्णपणे 
स्वत:ची सुटका करून घ्या. आणि जी तुमच्या 
आत्म्याचे तारण करण्यास समर्थ आहे ती देवाची 
शिकवण तुमच्या अंत:करणात मुळावलेली आहे ती 
लीनतेने स्विकारा. “देवाची शिकवण काय सांगते 
त्याप्रमाणे नेहमी करा व फक्त ऐकूच नका तर 




















291 





याकोब 1:23-2:21 





का जर कळ 
त्याप्रमाण करा कारण जर तुम्ही फक्त एकता तर 


न्यायालयात नेणारे तेच लोक नाहीत काय? 





तुम्ही स्वत:ची फसवणूक करता. “जो कोणी देवाचे 


र्ख्रिस्ताच्या उत्तम नावाची, जे नाव तुम्हाला देण्यात 





वचन ऐकतो परंतु त्यानुसार वागत नाही, तो 
आरशामध्ये आपले नैसर्गिक तोंड पाहणाऱ्यासारखा 
आहे. **तो मनुष्य स्वत:कडे लक्षपर्वक पाहतो. नंतर 


आले त्याची निंदा हेच श्रीमंत लोक करीत नाहीत 
का? 
श्जर तुम्ही पवित्र शास्त्रातील महान आज्ञा 








निघन जातो आणि आपण कसे होतो ते लगेच विसरून 
जातो. पण देवाचे परिपर्ण ब लोकांना स्वतंत्र 





(1 शेजार ११ 
आपल्या शेजा>वर आपल्यासारखीच प्रीति करा 
'पाळता तर तुम्ही योग्य करता. *पण जर तुम्ही पक्षपात 











बनविणारे जे नियम आहेत, त्यांच्याकडे जो बारकाईने 


करता, तर तुम्ही पाप करता आणि नियम मोडण्याचा 





पाहतो, सतत अभ्यास करतो आणि वचन ऐकून ते 





दोष तुमच्यावर येतो. '१कारण जर कोणी संपूर्ण 





विसरून न जाता त्यानुसार चालतो, तो मनुष्य जे 
काही करतो त्यामध्ये आशीर्वादित होईल. 


देवाच्या उपासनेचा मार्ग 

26€जर एखादा मनुष्य स्वत:ला धार्मिक समजतो 
आणि तरी स्वत:च्या जिभेवर ताबा ठेवीत नाही, तर 
तो स्वत:ला फसवितो. त्या व्यक्तीची धार्मिकता 
निरर्थक आहे. “अनाथ व विधवा यांच्या संकटात 
जो त्यांची काळजी घेतो, व स्वत:ला जगातील 
बिघडलेल्या वातावरणापासून दूर ठेवतो. अशा 
मनुष्याची धार्मिकता देवासमोर शुद्ध व निर्दोष ठरते. 














सर्व लोकांवर प्रेम करा 

क, माझ्या बंधूंनो, गौरवी प्रभु येशू ख्रिस्तावरील 

विश्‍वासाची व पक्षपातीपणाची सांगड घालू नका. 
थ्समजा एक मनुष्य सोन्याची अंगठी व सुंदर कपडे 
घालून तुमच्या सभेला आला व एक गरीब मनुष्य 
अव्यवस्थित कपडे घालून आला. *आणि समजा 
चांगला पोशाख घालून आलेल्या मनुष्याला तुम्ही 
विशेष मानसन्मान दाखवून त्याला म्हणाला, “येथे 
ज्या चांगल्या खुर्च्या आहेत त्यापैकी एखाद्या खुर्चीवर 
बसा.” आणि समजा तुम्ही त्या गरीब माणसाला 
म्हणाला, “तिकडे उभा राहा.” किंवा “माझ्या 
पायाजवळ बस.” “तर या बाबतीत तुम्ही दोघांत 
पक्षपातीपणा दाखविलात को नाही? आणि तुम्ही 
आपल्या मनात वाईट कल्पना बाळगणारे न्यायाधीश 
ठरलात की नाही? 

*माझ्या प्रिय बंधूंनो, ऐका! देवानेच जगाच्या 
दृष्टिकोनातून गरीब असले त्यांना विश्‍वासात श्रीमंत 
होण्यासाठी निवडले नाही काय, आणि जे त्याच्यावर 
प्रीति करतात त्यांना देवराज्याचे वारस म्हणून 
निवडण्याचे अभिवचन दिले नाही का? “पण तुम्ही 
तर गरीब मनुष्याला तुच्छ लेखिले! तुमची पिळवणूक 
करणारे श्रीमंत लोकच नाहीत काय आणि तुम्हाला 





















































नियमशास्त्राचे पालन करतो पण एका नियमाबाबतीत 
चुकतो, तर तो संपूर्ण नियमशास्त्राबाबतीत दोषी ठरतो. 
कारण “व्यभिचार करू नको” असे जो म्हणाला, 
“तो असे सुद्धा म्हणाला को, “खून करू नको.” 
म्हणून जर तुम्ही व्यभिचार करीत नाही पण खून 
करता तर तुम्ही नियमशास्त्र मोडता. “अशा 
लोकांसारखे बोला व वागा की, ज्यांचा न्याय अशा 
नियमांमुळे होणार आहे की, ज्यामुळे स्वातंत्र्य मिळेल. 
जो दयाळूपणे वागला नसेल त्याचा न्यायही देव 
त्याच्यावर दया न दाखविताच करील. पण दया 
न्यायावर विजय मिळविते! 























विश्‍वास व चांगली कामे 

र्माझ्या बंधूंनो, जर एखादा म्हणतो की, मी 
विश्‍वास धरतो पण तशी कृती करीत नाही तर 
त्याचा काय उपयोग? तो विश्‍वास त्याला तारू शकणार 
नाही. शकेल का? '*जर एखादा बंधु किंबा भगिनी 
यांना कपड्यांची आवश्यकता असेल व त्यांना रोजचे 
अन्नसुद्धा मिळत नसेल 16आणि तुमच्यापैकी एखादा 
त्यांना म्हणतो, “देवबाप तुम्हांला आशीर्वाद देवो! 
उबदार कपडे घाला आणि चांगले खा.” पण तुम्ही 
त्यांच्या शरीराला जे आवश्यक ते देत नाही, तर तो 
'काय चांगल करतो? 

1्त्याचप्रमाणे विश्‍वासाबरोबर जर कृतीची जोड 
नसेल तर तो केवळ एक मृत असाच विश्‍वास असेल. 
7&पण एखादा म्हणेल, “तुझ्याकडे विश्‍वास आहे तर 
माझ्याकडे काम आहे.” कृतीशिवाय तुझा विश्‍वास 
दाखव, आणि माझा विश्‍वास मी माझ्या कृतीने 
दाखवीन. "तुम्ही असा विश्‍वास धरता का की, 
फक्त एकच देव आहे? उत्तम! भुतेदेखील असा विश्‍वास 
धरतात व थर थर कापतात. 

20अरे मूढ माणसा, कृतीशिवाय विश्‍वास व्यर्थ 
आहे याचा तुला पुरावा पाहिजे काय? "आपला 
पूर्वज अब्राहाम याने त्याचा पुत्र इसहाक याला वेदीवर 




















याकोब 2:22-4:2 


292 





परमेश्वराला अर्पण करण्याची तयारी दर्शविली, तेव्हा 


अस्तित्वालाच ती आग लावते. ती नरकाच्या ज्वालांनी 





त्याच्या या कामामुळे तो देवाच्या दृष्टीत नीतिमान 
ठरला नाही काय? “तू पाहतोस की त्याच्या कृतीमध्ये 


जीवन पेटवते. “पश, पक्षी, सरपटणारे जीबजंतु, साप 
आणि समुद्रातील निरनिरा> या जातीचे जीव माणूस 





विश्‍वाससुद्धा बरोबरीने कार्यरत होता व त्याचा 
विश्‍वास त्याच्या कृतीमुळे पूर्ण झाला. आणि अशा 
रीतीने पवित्र शास्त्र जे सांगते, ते परिपूर्ण झाले कौ, 
“अब्राहामाने देवावर विश्वास ठेवला आणि त्याचा 
विश्‍वास हा त्याचे नीतिमत्त्व मोजला गेला.”* आणि 
त्या कारणामुळे त्याला “देवाचा मित्र” असे म्हटले 











पाळू शकतो आणि प्रत्यक्षात त्याने तसे केले आहे. 
श्यण कोणताही मनुष्य आपली जीभ ताब्यात ठेवू 
शकत नाही. ती फार चंचल, भयंकर, हिंस्र, दुराचारी 
आणि जहाल विषाने भरलेली असते. 

आपला प्रभु आणि स्वर्गीय पिता याची स्तुति 


आपण आपल्या जिभेने करतो आणि जे मानव देवाच्या 











> यक. री 24केबळ स्य विश्‍वासामळे ७ 9) 
गेल. केवळ विश्वासामुळे नव्हे, तर त्याच्या 
कृतीमुळे मनुष्य देवासमोर नीतिमान ठरविला जातो, 


३ 
भसे 


हे तुम्ही पाहता. 


प्रतिमेचे बनविलेले आहेत, त्यांना जिभेने शापही देतो! 
1४एकाच तोंडातून आशीर्वाद निघतात ब शापही 
निघतात. माझ्या बंधूंनो, हे असे असू नये. !'एकाच 








25त्याचप्रमाणे राहाब वेश्येने इस्राएली हेरांना 


झऱ्यातन गोड ब कड पाणी येऊ शकत नाही. “माझ्या 





आसरा देऊन, काही वेळानंतर निरा, या वाटेने तेथन 


बंधंनो, अंजिराच्या झाडाला जेतुनाची फळे येतील 





निसटून जाण्यासाठी मदत केली. तेव्हा ही कृती तिचे 
'नीतिमत्त्व मानले गेले नाही काय? 
26म्हणन ज्याप्रमाणे मळा कळ > जळ ळर 
गून, ज्याप्रमाणे शरीर हे आत्म्याशिवाय मेलेले 
आहे, त्याचप्रमाणे विश्‍वास हा कृत्यांबाचून मेलेला 
असा आहे. 











ज्या गोष्टी आपण बोलतो त्यावर ताबा ठेवणे 

माझ्या बंधूंनो, तुमच्यापैकी पुष्कळजण शिक्षक 

होऊ पाहत नाहीत काय? तुम्हांला माहीत आहे 
की, जे आपण शिक्षक आहोत त्या आपला 
काटेकोरपणे न्याय होईल. “मी तुम्हाला सावध करीत 
आहे, कारण आपण पुष्कळ पापे करतो आणि जर 
कोणी त्याच्या बोलण्यात चुका करीत नाही तर तो 
परिपूर्ण मनुष्य आहे. आपण घोड्यांच्या तोंडांना लगाम 
घालतो यासाठी की,, त्यांनी आपल्या आज्ञा पाळाव्यात. 
आणि अशा प्रकारे आपण त्यांचे संपूर्ण शरीर 
नियंत्रणात ठेऊ शकतो. *किंबा जहाजाचे उदाहरण 
घ्या. जरी ते खप मोठे असले व जोरदार वाऱ्यामुळे 
चालविले जाते तरी ते लहान सुकाणहारे ताब्यात 
ठेवता येते ब सुकाणधर नावाड्याच्या इच्छेला येईल 
तिकडे नेता येते. त्याचप्रकारे जीभ ही शरीराचा 
लहानसा भाग आहे, पण ती मोठमोठ्या गोष्टी केल्याची 
बढाई मारते. 



































काय? किंवा द्राक्षवेलीला अंजिर लागतील काय? 
कधीच नाही. तसेच खारट पाण्याच्या झऱ्यातून गोड 
'पाणी येऊ शकणार नाही. 





खरे शहाणपण 

13तुमच्यामध्ये कोण शहाणा व ज्ञानाने भरलेला 
आहे? त्याने त्याचे शहाणपण त्याच्या चांगल्या 
वागणुकीने दाखवावे. नम्रतेने केल्या जाणाऱ्या 
कृतीद्वारे त्याने आपले शहाणपण दाखवावे. '*पण 
जर तुमच्या हृदयात कटूरता, मत्सर व स्वार्थी उद्देश 
असतील तर तुम्ही तुमच्या शहाणपणाची फुशारकी 
मारू शकणार नाही. कारण तसे करणे म्हणजे 
खोटेपणाच्या आड सत्य लपविण्यासारखे आहे. 
1ऑक्रारण अशा प्रकारचे शहाणपण वरून, स्वर्गातून 
आलेले नाही, तर ते पृथ्वीवरचे आहे. अधार्मिक 
आणि सैतानी आहे. 

76कारण जेथे मत्सर व स्वार्थी ध्येये आढळतात 
तेथे अव्यवस्थितपणा व सर्व प्रकारचे वाईट व्यवहारही 
आढळतात. पण वरून लाभलेले शहाणपण मुळात 
शुद्ध, शातिदायक, समजतदारपणाचे आणि मनमोकळे 
असन ते दयेचे व चांगली कामे यांना उत्तेजन देणारे 
असते. तसेच ते पक्षपात न करणारे ब कळकळीचे 
असते. !*जे लोक शांततेच्या मार्गाने शांति स्थापन 



































फक्त विचार करा, कितीतरी मोठे जंगल लहानशा 
आगीने पेट घेते! “होय, जीभ ही ज्वाला आहे. आपल्या 
शरीराच्या सर्व अबयवामध्ये बाईट गोष्टींची ती खाणच 
आहे. जीभ ही आपल्या सर्व शरीराला विटाळविणारी 
आहे. ती आपल्याला अपवित्र करते. आपल्या सर्व 

















आनब्राहामाने ... गेला उत्पत्ति 25:6 


करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना सरळ, नीतिपर्ण 
वागण्यामुळे मिळणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा लाभ होतो 





स्वत:ला देवाला द्या 
तुमच्यामध्ये भांडणे ब झगडे कोठून येतात? 
तुमच्यामध्ये ज्या स्वार्थी भावना संघर्ष करतात 
त्यामधून ते येत नाही काय? “तुम्हांला काही गोष्टी 








293 





पाहिजे असतात पण त्या तुम्हांला मिळत नाही, म्हणून 
तुम्ही खून करता व दुसऱ्या लोकांचा मत्सर करता 
'पण तरीही तुम्हांला पाहिजे ते मिळत नाही. म्हणून 
तुम्ही भांडण व झगडे करता. तुम्हाला पाहिजे त्या 
गोष्टी मिळत नाहीत कारण तुम्ही देवाला मागत 
नाही. 3आणि जेव्हा तुम्ही मागता, तेव्हा तुम्हाला 
काहीही मिळत नाही, कारण तुम्ही चुकीच्या उद्देशाने 
मागता, यासाठी की तुम्हाला जे काही मिळेल ते 
तुमच्या स्वत:च्या सुखासाठी वापरता. *अप्रामाणिक 
लोकांनो, तुम्हाला हे माहीत नाही का की, जगाशी 
मैत्री हे देवाबरोबरचे वैर आहे. जो मनुष्य जगाशी 
मैत्री करतो तो देवाशी वैर करतो. पवित्र शास्त्र 
सांगते त्यात काही अर्थ नाही काय? जेव्हा ते म्हणते, 
'की देवाने जो आत्मा आमच्यात ठेवला आहे तो 
आमची हेव्याने वाट पाहतो.* 

“पण देव आम्हांवर त्याहनही मोठी कृपा करतो. 
त्यासाठीच पवित्र शास्त्र म्हणते, “देव गर्विष्ठाचा विरोध 
करतो, पण नम्र जनांवर तो दया करतो.”* “म्हणून 
स्वत:ला देवाच्या स्वाधीन करा. सैतानाला विरोध 
करा. आणि तो तुमच्यापासून पळून जाईल. *देबाजबळ 
या, आणि तो तुमच्याजवळ येईल. पाप्यांनो, तुमचे 
हात स्वच्छ करा. आणि तुमची अंतःकरणे शुद्ध 
करा, जे तुम्ही ह्विबुद्धीचे आहात. 

श्दुखी व्हा, शोक करा, आणि रडा! तुमचे हसणे 
दुःखात बदलो. तुमच्या आनंदाचे खेदात रूपांतर होवो. 
1९तुम्ही प्रभूसमोर नम्र व्हा म्हणजे तो तुम्हांला उच्च 
स्थान देईल. 






























































तुम्ही न्यायाधीश नाही 

"बंधूंनो, एकमेकांविरुद्ध बाईट बोलण्याचे थांबवा. 
जो त्याच्या भावाविरुद्ध बोलतो किंवा जो त्याच्या 
भावाचा न्याय करतो तो नियमशास्त्राविरुद्ध बोलतो. 
आणि तो नियमशास्त्राचा न्याय करतो. आणि जर 
तुम्ही नियमशास्त्राचा न्याय करता तर तुम्ही 
नियमशास्त्र जे सांगते ते करीत नाही व तुम्ही न्यायाधीश 
आहात. '“नियमाशास्त्र देणारा न्यायाधीश फक्त एकच 
आहे. फक्त देवच तारण करण्यास व नाश करण्यास 
समर्थ आहे. तू जो तुझ्या शेजाऱ्याचा न्याय करतोस 
तो तू स्वत:ला वकोण समजतोस? 





























देवाने ... बाट पाहतो किंवा आत्मा जो देवाने ठेवला तो 
हेव्याने भरला आहे. 


देव ... दया करतो नीतिसूत्रे 3:34 


याकोब 4:3-5:9 


देवाला तुमच्या जीवनाची योजना करू द्या 

ओक, तू म्हणतोस, “आज किंवा उद्या आपण या 
शहरी किंबा त्या शहरी जाऊ वब तेथे आपण एक 
वर्ष घालवू आणि आपण तेथे व्यापार करू व पैसा 
कमवू.” तुला हे देखील माहीत नाही की, उद्या 
तुझे काय होईल. अखेर तुझे जीवन तरी काय आहे? 
कारण थोड्या काळपर्यंत दिसिणारे आणि मग अदृष्य 
होणारे असे धुके तुम्ही आहात. त्याऐवजी, तुम्ही 
नेहमी असे म्हणा, “जर प्रभूची इच्छा असेल तर 
आपण जगू आणि आपण हे किंबा ते करू.” '*पण 
तुम्ही तर घमेंड बाळगता आणि बढाई मारता आणि 
अशी बढाई मारणे वाईट आहे. “म्हणून जर तुम्हांला 
चांगले कसे करायचे हे माहीत असूनही जर ते तुम्ही 
करीत नाही, तर तुम्ही पाप करता. 




















स्वार्थी श्रीमंत लोकांना शिक्षा होईल 

< श्रीमंत लोकहो ऐका! तुमच्यावर जी संकटे येत 

आहेत त्याबद्दल रडा व आक्रोश करा. “तुमची 
संपत्ति नाश पावली आहे. व तुमच्या कपड्यांना कसर 
खाऊन टाकीत आहेत. "तुमच्या सोन्याचांदीवर गंज 
चढला आहे. त्याच्यावर चढलेला गंज तुमच्याविरुद्ध 
साक्ष देईल आणि तुमचे शरीर अग्नीसारखे खाऊन 
टाकील. अशा युगामध्ये तुम्ही तुमचे धन साठवून 
वेगळे ठेवले आहे, ज्याचा शेवट जबळ आला आहे! 
“पहा! तुमच्या शेतात कापणी करणाऱ्या मजुरांची 
मजुरी जी तुम्ही अडवून धरलीत ती ओरडून दु:ख 
करीत आहे आणि कापणी करणाऱ्यांचे रडणे प्रभु 
परमेश्वराच्या सैन्याच्या कानी पोहोंचले आहे. जगात 
असताना तुम्ही ऐषारामात जगला आणि मन मानेल 
तसे वागला. वधावयाच्या दिवसासाठी खाऊनपिऊन 
तयार केलेल्या पशूसारखे तुम्ही पुष्ट झालात. *जे 
लोक तुम्हाला काहीही विरोध करीत नाही अशा 
निरपराध लोकांना तुम्ही दोषी ठरविले आहे आणि 
त्यांची हत्या केली आहे. 



































धीर धरा 

म्यासाठी बंधूंनो, प्रभूच्या येण्यापर्यंत धीर धरा, 
लक्षात ठेवा की, शेतकरी आपल्या शेतातील मोलवान 
पिकाची वाट पाहतो. तो धीराने त्याची वाट पाहतो. 
पहिला वब शेवटचा पाऊस मिळेपर्यंत बाट पाहतो. 
तुम्हीसुद्धा धीराने बाट पाहिली पाहिजे. धैर्य धरा, 
कारण प्रभूचे दुसरे आगमन जवळ आले आहे. 
श्बंधूंनो, एकमेकांविरुद्ध कुरकूर करण्याचे थांबवा, 











याकोब 5:10-20 


294 





यासाठी की तुम्ही दोषी ठरू नये. पहा! न्यायाधीश 
'दाराजबळ आत येण्यासाठी तयारीत उभा आहे. 








'काय? त्याने मंडळीतील वडिलांना बोलवावे व त्यांना 
त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्यास सांगावे, आणि प्रभूच्या 








1९बंधूंनो, दु:ख सहन करीत देवाच्या नावाने लोकांशी 


नावाने त्याच्यावर तेल लावावे !*विश्‍वासाने केलेली 





धीर धरून बोलणाऱ्या संदेष्ट्याचे उदाहरण तुम्ही 





प्रार्थना आजारी मनुष्याला बरे करील व प्रभु त्याला 








आपल्यासमोर ठेवा. !'त्यांनी दु:ख सहन केले म्हणून 


उठविल. जर त्याने पापे केली असतील तर प्रभु 





आपण त्यांना धन्य समजतो, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही 





त्याची क्षमा करील. !"म्हणून एकमेकांकडे आपल्या 





ईयोबाच्या धीराविषयी ऐकले आहे आणि तुम्हांला 


पापांची कबुली द्या आणि एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. 





माहीत आहे की, प्रभने ईयोबाच्या वतीने त्याचा शेवट 
कसा केला. प्रभु दयाळ आणि खप कनवाळ आहे, 
ह्या गोष्टीचे त्याने प्रात्यक्षिक दाखविले. !श्याहीपेक्षा 
अधिक महत्त्वाचे म्हणजे बंधूंनो, स्वर्गाच्या किंवा 
पृथ्वीच्या नावाने शपथ वाहायचे थांबबा किंवा इतर 











यासाठी की, तुम्ही बरे व्हावे. नीतिमान मनुष्याची 
प्रार्थना सामर्थ्ययुक्त ब परिणामकारक असते. 
1ग्एलीया हा आपल्यासारख्या स्वभावाचा मनुष्य होता. 
'पाऊस पडू नये म्हणून त्याने कळकळीने प्रार्थना 
केली नंतरची साडेतीन ळा मही री पाऊस 

केली आणि नंतरची साडेतीन वर्षे देशात पाऊस 























कोणत्याही प्रकारची शपथ वाह नका. तुमचे “होय” 
“होयच”" अस द्या. तुमचे “नाही” हे “नाहीच” अस 
द्या, यासाठी की तुम्ही देवाच्या परीक्षेत येऊ नये. 





प्रार्थनेचे सामर्थ्य 
!उतुमच्यातील कोणी संकटात आहे काय? त्याने 
प्रार्थना करावी. कोणी आनंदी आहे काय? त्याने 
स्तुतिगान करावे. !*तुमच्यापैकी कोणी आजारी आहे 











पडला नाही. !*मग त्याने पुन्हा प्रार्थना केली व 
आकाशाने पाऊस दिला आणि पृथ्वीने आपले धान्य 
उपजविले. !*्माझ्या बंधूंनो, जर तुमच्यापैकी कोणी 
चुकला किंवा सत्यापासून दूर भटकला असेल आणि 
जर कोणी त्याला परत आणले तर पापी मनुष्याला 
चुकीच्या मार्गावरून तो परत आणतो. २१तो त्याचा 
जीव मरणाच्या दाढेतून सोडवितो. आणि त्याच्या 
पुष्कळ पापांची क्षमा होते. 




















पेत्राचें पहिले पत्र 


येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पेत्र याजकडून 
देवाचे निवडलेले लोक जे या जगात प्रवासी 
आहेत, जे पंत, गलतिया, कप्पदुक्रिया, आशिया 
व बिथुनिया प्रांतात विखुरलेले आहेत त्या यहदी 











वर्तविले होते त्यांनी त्या तारणाबाबत फार मन:पर्वक 
शोध घेतला ब काळजीपर्वक चौकशी केली 
एस्त्रिस्ताचा आत्मा त्यांच्यामध्ये राहात होता. ते शोध 
घेत होते की कोणत्या वेळी ब कोणत्या परिस्थितीत 














लोकांना, “देवपित्याने फार पर्वीच केलेल्या 





योजनेप्रमाणे आत्म्याच्याद्वारे तुम्ही पवित्र व्हावे, येशू 


खिस्ताच्या दुःखाचा व गौरवाचा शोध घेण्यास आत्मा 
सुचवीत आहे. स्वर्गातून पाठविलेल्या आत्म्याह्वारे 








खिस्ताच्या आज्ञेत राहावे आणि येशूचे रक्त तुमच्यावर 


ज्यांनी शुभवर्तमान तुमच्याकडे आणले. त्यांनीच 





शिंपडून तुम्हांला शुद्ध करावे, याकरीता तुम्हाला 





तुम्हांस आता या गोष्टी विदित केल्या. त्याच गोष्टी 





निवडले आहे. त्या तुम्हाला देवाची कृपा व शांति 
भरपूर प्रमाणात लाभो. 


जिवंत आशा 

3आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पित्याची, देवाची 
स्तुति असो! त्याच्या महान दयेमुळे त्याने आमचा 
नवा जन्म होऊ दिला, आणि येशला मेलेल्यातून 
उठविण्याने जिवंत ब नवीन आशा दिली. *आणि 
ज्याचा कधी नाश होत नाही, ज्याच्यावर काही दोष 
नाही, ब जे कधी झिजत नाही असे वतन स्वर्गात 
आपल्यासाठी राखून ठेवले आहे. “आणि शेवटच्या 
'काळात प्रगट करण्यात येणारे तारण तुम्हाला मिळावे 
म्हणून विश्वासाच्या द्वारे, देवाच्या सामर्थ्याने तुमचे 
रक्षण केले आहे. "वेगवेगव्व्या प्रकारच्या पीडांनी 
काही काळापर्यंत तुम्ही दु:खी होणे जरी जरुरीचे 
असले, तरी यामुळे आनंद करीत आहा. “नाशवंत 
सोने शुध्द करण्याकरिता अग्नित टाकले जाते. त्याहन 
अधिक मौल्यवान अशा तुमच्या विश्‍वासाची कसोटी 
व्हावी, आणि येश॒ स्त्रिस्ताच्या परत येण्याच्या वेळी तो 
खरा ठरावा आणि तुम्हाला स्तुति, गौरव व सन्मान 
मिळावा याची आवश्यकता आहे. *जरी तुम्ही येशूला 
पाहिले नाही, तरी तुम्ही त्याच्यावर प्रीति करता 
जरी आता तुम्ही त्याच्याकडे पाह शकत नसला तरी 
तुम्ही त्याच्यावर विश्‍वास ठेवता आणि तुम्ही व्यक्त 
करता येणार नाही, अशा गौरवी आनंदाने भरला 
आहात. तुमच्या विश्‍वासाचे ध्येय जे तुमच्या आत्म्याचे 
तारण ते तुम्हाला प्राप्त होत आहे. !"तुमच्याकडे 
येणार असलेल्या कृपेसंबंधी ज्या संदेष्ट्यांनी भविष्य 












































कळविण्याची जी सेवा ते करीत होते, ती स्वत:साठी 
नाही, तर आमच्यासाठी करीत होते, त्या गोष्टी 
बारकाईने पाहण्यासाठी देवदूतसुद्धा उत्सुक आहेत. 





पवित्र जीवनाकरिता पाचारण 

म्हणून मानसिकदृष्ट्या सावध असा आणि 
पूर्णपणे आत्मसंयमन करा. जेव्हा येशू ख्रिस्त प्रकट 
होईल तेव्हा तुम्हाला जे आशीर्वाद देण्यात येतील 
त्यावर तुमची आशा केंद्रित करा. “आज्ञाधारक 
मुलांप्रमाणे बागा व तुम्ही अज्ञानी असताना, तुम्हांला 
पूर्वी ज्या दुष्ट इच्छा होत्या त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला 
आकार देण्याचे थांबबा. त्याऐवजी ज्या देवाने 
तुम्हाला पाचारण केले तो पवित्र आहे, तुम्हीसुद्धा 
प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल त्यात पवित्र असा. 
16कारण असे लिहिले आहे: “पवित्र व्हा, कारण मी 
पवित्र आहे.”* 

1एआणि ज्याप्रमाणे, देवाला तुम्ही पिता म्हणून 
हाक मारता, जो लोकांचा नि:पक्षपातीपणे, प्रत्येकाच्या 
'कृत्यांप्रमाणे न्याय करतो, म्हणून या परक्या भूमीवर 
तुम्ही वास्तव्य करीत असताना, या काळात 
देवाबद्दलच्या आदरयुक्त भीतीमध्ये आपले जीवन जगा. 
1€तुम्हांला माहीत आहे की, सोने किंबा चांदी अशा 
कोणत्याही नाश पावणाऱ्या वस्तूंनी निरर्थक 
जीवनापासून तुमची सुटका करण्यात आली नाही. 
जी तुम्हांला तुमच्या पूर्वजापासून मिळाली आहे. '*तर 
'कसलाही डाग किंबा दोष नसलेल्या कोकऱ्यासारख्या 






































पवित्र ... आहे लेवीय 11:44,45; 19:2; 20:7 


1 पेत्र 1:20-2:14 





ख्िस्ताच्या बहुमोल रक्ताने तुमची सुटका केली आहे. 
2१जगाच्या निर्मितीच्या अगोदर स्त्रिस्ताची निवड 
करण्यात आली होती. पण तुमच्याकरिता या शेवटच्या 








296 





“म्हणून खालील उतारा पवित्र शास्त्रात नमूद केला 
आहे: 
“पहा सियोनात मी कोनशिला बसवितो, जी 





दिवसात त्याला प्रकट करण्यात आले. ज्या देवाने 


मौल्यवान ब निवडलेली आहे आणि जो 





त्याला मेलेल्यांतून उठविले व त्याला गौरव दिले 
त्या देवावर तुम्ही विश्‍वास ठेवणारे झाला आहात. 
म्हणून तुमचा विश्वास आणि आशा देवामध्ये आहे. 

८आता तुम्ही स्वत:ला शुद्ध केले आहे. सत्याची 
आज्ञा पाळून शेवटपर्यंत प्रामाणिक बंधुप्रीति करा 
एकमेकांवर शुद्ध हृदयाने प्रीति करण्याकडे लक्ष 
द्या. जे बीज नाशवंत आहे त्यापासून तुमचा नवा 
जन्म झाला नाही तर जे बीज अविनाशी त्यामुळे 
झाला आहे. तुमचा नवा जन्म देवाच्या बचनाद्वारे जे 
जिवंत आहे व टिकते त्यापासून झाला आहे. “म्हणून 
पवित्र शास्त्र सांगते, 

















“सर्व लोक गवतासारखे आहेत आणि त्यांचे 
सर्व वैभब गवतातील रानफुलासारखे 
आहे. गवत सुकते, फूल गळून पडते, 

* परंतु आमच्या प्रभूचे वचन अनंतकाळ 
टिकते.” यशया 40-6-8 





आणि हाच तारणाचा संदेश आहे. जो तुम्हाला 
सांगितला गेला. 


जिवंत धोंडा व पवित्र राष्ट्र 

म्हणून सर्व प्रकारची दुष्टता, तसेच फसवणूक, 

ढोंगीपणा हेवा, निंदा यापासून सुटका करून 
घ्या. “नुकत्याच जन्मलेल्या लहान बाळासारखे तुम्ही 
शुद्ध आध्यात्मिक दूधाची इच्छा धरा. यासाठी को 
त्यापासून तुमची वाढ होईल व तुमचे तारण होईल. 
उआता “प्रभु चांगला आहे याचा अनुभव तुम्ही घेतला 
आहे.”* 

*जिवंत धोंडा जो प्रभु येशू त्याच्याकडे या. जो 
जगातील लोकांकडून नाकारला गेला. पण जो देवाला 
बहुमोल असा आहे आणि ज्याला देवानेच निवडले 
आहे. तुम्हीसुद्धा, जिवंत धोंड्याप्रमाणे आध्यात्मिक 
मंदिर बांधण्यासाठी रचिले जात आहा. पकित्र 
याजकगणांप्रमाणे सेवा करण्यासाठी, ज्यांचे काम 
म्हणजे आध्यात्मिक अर्पणाचा देवासमोर यज्ञ करणे 
असे आहे. जे देवाला, येशू खिस्ताद्वारे मान्य आहे. 


























प्रभु ... आहे स्तोत्र. 34:8 


कोणी त्यावर विश्‍वास ठेवतो तो कधीही 
लज्जित होणार नाही.” यशया 28-16 


ग्तुम्ही जे या धोंड्यावर विश्‍वास ठेवता, त्या तुम्हांला 
तो मौल्यबान आहे. पण जे विश्‍वास धरीत नाहीत 
त्यांना, 
“बांधणाऱ्यांनी नापंसत केलेला धोंडा तोच 
'कोनशिला झाला आहे.” 








स्तोत्र. 176:22 


€तो असा झाला, 
“एक धोंडा जो लोकांना अडखळवितो आणि 
एक खडक जो लोकांना पाडतो.” 
यशया 6.74 








क > देवाची 
ते लोक अडखळतात कारण ते देवाची आज्ञा पाळत 
नाहीत. त्यांना त्याच्यासाठी नेमलेले आहे. 

श्यण तुम्ही निवडलेले लोक आहात. तुम्ही राज्याचे 
याजक आहात, तुम्ही पवित्र राष्ट्र आहात, तुम्ही 
क्र क्य की. ज्या 
देवाचे असलेले लोक आहात, यासाठी की, ज्य 
देवाने तुम्हाला अंधारातून काढून त्याच्या अद्‌भुत 

यो. र्थ्यशाली क. 

प्रकाशात आणले त्याची साम कृत्ये तुम्ही 
प्रकट करावी. !१एकवेळ तुम्ही लोक नव्हता पण 
आता तुम्ही देवाचे लोक आहात. एके काळी तुम्हाला 
करुणा दाखविण्यात आली नव्हती पण आता तुम्हाला 
देवाची करुणा दाखविण्यात आली. 


देवासाठी जगा 

प्रियजनहो, मी तुम्हाला तुम्ही जणू काय प्रवासी 
आणि या जगात परके असल्यासारखा बोध करतो 
की, तुमच्या आत्म्याच्या विरुद्ध नेहमी लढत 
राहणाऱ्या शारीरिक वासनांपासून तुम्ही दूर राहा. 
12जरी विदेशी लोक तुमच्यावर टीका करतात आणि 
अपराध केल्याबद्दल दोष देतात तरी तुम्ही आपले 
वागणे इतके चांगले ठेवा की, तुमची चांगली कामे 
'पाहन विदेशी लोकांनी देवाच्या परत येण्याच्या दिवशी 
त्याला गौरव द्यावे 









































प्रत्येक मानवी अधिकाऱ्याची आज्ञा पाळा 
3प्रभकरिता प्रत्येक मानवी अधिकाऱ्याच्या 
अधीन असा. !*राजाच्या अधीन असा, जो सर्वोच्च 


297 


अधिकारी आहे आणि राज्यपालांच्या अधीन असा. 
कारण अयोग्य करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी आणि 
चांगली कामे करणाऱ्यांना शाबासकी देण्यासाठी 
प्रान्ताधिपतीने त्यांना पाठविले आहे. “म्हणून जेव्हा 
तुम्ही चांगले काम करता तेव्हा मूर्ख लोकांचे 
अविचारी बोलणे तुम्ही बंद करता आणि हीच देवाची 
इच्छा आहे. !"मुक्त लोकांसारखे जगा. पण तुमच्या 
मुक्तपणे जगण्याच्या नावाखाली बाईट गोष्टींना बाव 
देऊ नका. उलट देवाचे सेबक असल्याप्रमाणे जगा. 
म्सर्व लोकांचा आदर करा. ख्रिस्तातील तुमच्या 
बंधूवर्गावर प्रीति करा. देवाप्रती भीतीयुक्त आदर असू 
द्या. राजाला मान द्या. 


























ख्िस्ताच्या दु:खसहनाचे उदाहरण 
1$घरातील गुलामांनो, संपूर्ण आदराने तुमच्या 





1 पेत्र 2:15-3:10 


पत्नी आणि पती 

त्याचप्रमाणे, पत्नींनो, आपल्या पतींच्या अधीन 

असा. यासाठी की, त्यांच्यापैकी काहींनी जर 
देवाची आज्ञा पाळली नाही तर काही न बोलताही 

(१ ७. ७ त्यांची १ जिंकता येतील जेव्हा 

आपल्या सदूवतंनाने त्यांची मने जिंकता येतील. “जेव्ह 
ळी क शद्ध वागणे न 3तमची 
ते तुमचे शुद्ध आणि आदरयुक्त वागणे पाहतील *तु 
सुंदरता बाह्यस्वरूपाची नसावी म्हणजे वेगवेगव्व्या 

हो क, कर सोन्याचे दागिने 
प्रकारे केस सुशोभित करण्याने, सोन्याचे दागिने 
वापरण्याने किंबा चांगले कपडे घातल्याने आलेली 
नसावी. “त्याऐवजी तुमची सुंदरता अंत:करणाची, जी 
कधीही नाश पावत नाही, अशी असली पाहिजे ती 
सौम्य, शांत स्वभावाची असली पाहिजे जी देवाच्या 
दृष्टीने अतिमौल्यवान आहे. पूर्वीच्या काळातील ज्या 
पवित्र स्त्रिया होऊन गेल्या, त्यांनी अशाच प्रकारे 
आपल्या सर्व आशा देवावर केन्द्रीत करून आपली 






































मालकाच्या अधीन असा. जे चांगले आणि दयाळू 
आहेत त्यांच्याशीच नव्हे तर जे कठोरतेने वागतात 
त्यांच्यासुद्धा अधीन असा. '*कारण हे प्रशंसनीय आहे. 





स्वत:ची सुंदरता वाढीस लावली त्या स्त्रिया आपल्या 
पतींच्या अधीन असत. *साराने अब्राहामाची आज्ञा 
'पाळली आणि अब्राहामाला आपला मालक मानले. 











जर एखादा त्याच्या अंत:करणात असलेल्या देवाच्या 


जर तुम्ही चांगली कामे करता व कशाचीही भीति 








इच्छेसंबंधाने जागरूक आहे व अन्यायामुळे त्याला 
दुःख सोसावे लागते. *कारण जर तुम्ही केलेल्या 


मनात बाळगत नाही तर तुम्ही तिच्या म्हणजे सारेच्या 
मुली आहात. "तसेच पतींनो, तुम्ही आपल्या 





चुकोबहल तुम्हांला मार मिळाला आणि तुम्हांला तो 
सहन करावा लागतो, तर ते देवासमोर मान्य आहे. 


कळ 





पत्नींबरोबर समंजसपणाने राहा. त्या जरी अबला 
असल्या तरी त्या देवाच्या कृपेमध्ये तुमच्याबरोबरच 








21- ळ् बोलावले म्य 
यासाठी देवाने आपल्याला बोलावले आह; कारण 








वारस आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांच्याविषयी आदर 








ख्िस्ताने देखील आपल्यासाठी दु:ख सहन केले आणि 


बाळगा, म्हणजे तुम्ही ज्या प्रार्थना देवाला सादर करता 











आपण त्याच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, 
म्हणून स्वत:च्या अशा वागण्याने आपल्यासमोर 
उदाहण ठेवले. 





22“त्याने कोणतेही पाप केले नाही, त्याच्या 
मुखात कपट नव्हते.” यशया 53:9 





23जेव्हा लोकांनी त्याचा अपमान केला तेव्हा त्याने 
उलट अपमान केला नाही. जेव्हा त्याने दु:ख सहन 
केले तेव्हा त्याने धमकी दिली नाही. परंतु जो न्यायाने 
निवाडा करतो त्या देवाच्या हाती स्वत:ला सोपवून 
दिल. *त्याने स्वत: आमची पापे वाहिली त्याच्या 
शरीरावर घेऊन वधस्तंभावर वाहिली, यासाठी की 
आम्ही आमच्या पापाला मरावे. आणि नीतीमत्त्वासाठी 
जगावे. त्याला झालेल्या जखमांमुळे तुम्हाला आरोग्य 
मिळाले. “तुम्ही मेंढराप्रमाणे बहकत होता. पण आता 
तुमच्या जीवनाचा जो मेंढपाळ व संरक्षक 
त्याच्याकडे परत आला आहात. 




















त्यात कसलीही बाधा येणार नाही. 


चांगल्या कामासाठी दु:ख सोसणे 

&शेबटी सारांश हा की, तुम्ही सर्वजण एकमेकांशी 
विचार व भावना यांच्या ऐक्याने, सहानुभूतीने आपल्या 
भाऊबहिणींशी प्रेमाने, दयाळूपणे आणि नम्रतेने राहा. 
*्वाइटाची परतफेड वाइटाने करू नका, किंवा 
अपमानाची फेड अपमानाने करू नका. उलट, त्या 
व्यक्तीसाठी देवाकडे आशीर्वाद मागा. कारण देवाने 
तुम्हाला हे करण्यासाठीच बोलाविले होते. यासाठी 
की, तुम्हाला देवाचा आशीर्वादाचा वारसा मिळावा. 
पवित्र शास्त्र म्हणते, 




















1) “ज्याला 


ज्याला जीवनाचा आनंद उपभोगायचा 
आहे, व चांगले दिवस पहावयाचे आहेत, 
त्याने आपली जीभ वाईट बोलण्यापासून 
आवरली पाहिजे, आणि त्याने आपल्या 
ओठांनी खोट्या गोष्टी बोलू नयेत. 

















1 पेत्र 3:11-4:11 


298 





11 डळ कर वचे 3 क डी 
दुष्टतपासून त्यान दूर व्हाव ब चागल त 


करार आहे. हे सर्व येशू ख्रिस्ताच्या मरणातून पुन्हा 





करावे. त्याने शांतीचा शोध करून ती 
मिळविली पाहिजे 
12 जे नीतिमान लोक आहेत त्यांच्यावर 
प्रभुची नजर असते आणि त्यांच्या प्रार्थना 
तो कान देऊन ऐकतो पण जे वाईट गोष्टी 
क म ११ 
करतात त्यांच्याकडे प्रभु पाठ फिरवितो. 
स्तोत्र. 34-12-16 








13जे चांगले ते करण्यास तुम्ही उत्सुक असाल 
तर अशी कोण व्यक्ती आहे जी तुम्हाला इजा करण्याचा 
प्रयत्न करील? पण, '*जे योग्य ते करूनसुद्धा जर 
तुम्हांला दु:ख सहन करावे लागते, तर तुम्ही धन्य 
आहात. म्हणून “त्या लोकांची भीति बाळगू नका 
किंवा गर्भगळित होऊ नका”* 

15पण आपल्या अंत:करणात स्त्रिस्त हा प्रभु आहे 
असा आदर बाळगा तुमच्यामध्ये जी आशा आहे, 
तिच्याविषयी तुम्हांला कोणी विचारले तर त्याचे 
समर्थन करण्यास सदेव तयार राहा. '५पण हे सौम्यतेने 
वब आदराने करा. ख्रिस्तामध्ये जगत असताना तुमच्या 
चांगल्या वागणुकीवर जे आरोप करतात त्यांना लाज 
वाटेल, अशा रीतीने तुम्ही आपली विवेकबुद्धी शुद्ध 
राखा. “कारण चांगले काम करूनदेखील आपण 
दु:ख सोसावे अशी जर देवाची इच्छा असेल तर 
वाईट करून दुःख भोगण्यापेक्षा ते अधिक चांगले. 
1४र्त्रस्तदेखील आपल्या पापांसाठी एकदाच मरण 
'पाबला. एक नीतिमान दुसऱ्या अनीतिमानांसाठी मरण 
पावला. यासाठी को, तुम्हाला देवाकडे जाता यावे. 
त्याच्या शरीरासंबंधी म्हटले तर त्याला मारले गेले 
'पण त्याच्या आत्म्यासंबंधी म्हटले तर त्याला पुन्हा 
जीवन दिले गेले. '*आत्मिक रूपाने देखील ख्रिस्त 
बंदिवासात असलेल्या आत्म्यांकडे गेला व सुवार्ता 
सांगितली. फार पूर्वी नोहाच्या काळात जेव्हा जहाज 
बांधले जात होते आणि देव धीराने बाट पाहत होता, 
त्यावेळी ज्यांनी देवाची आज्ञा पाळली नाही, तेच हे 
आत्मे होत. फक्त थोडकेच म्हणजे आठ लोकच 
जहाजात गेले व त्यांचा पाण्यापासून बचाव झाला. 
अते पाणी आत्मा चिन्हात्मकरीत्या बाप्तिस्म्याचे 
ज्यामुळे आता तुमचे तारण होते त्याचे प्रतीक आहे. 
बाप्तिस्मा म्हणजे शरीरावरील धूळ काढणे नव्हे, 
तर तो देवाकडे शुद्ध विवेक मिळावा म्हणून केलेला 
















































































त्यां लोकांची ... नका यशया 8:12 


आ, क. थ्श््तो भी अट मा कळ 
उठण्यामुळे घडू शकले. तो स्वर्गात गेलेला आहे 
आणि देवाच्या उजव्या हाताशी बसला आहे. देवदूत, 
अधिकार आणि सामर्थ्य हे सर्व त्याच्या अधीन आहेत. 





बदललेली जीवने 
ख्रिस्ताने जसा शारीरिक दु:खसहनाचा अनुभव 
घेतला, तसेच तुम्हीसुद्धा रित्रस्ताची जशी चित्तवृत्ति 
होती तशा प्रकारच्या चित्तवृत्तीने सज्ज व्हा. मी असे 
म्हणतो कारण ज्याने शारीरिक दुःखसहनाचा अनुभव 
घेतला आहे तो पाप करण्याचे सोडून देतो. म्हणून 
तो या जगात राहत असता आपल्या उरलेल्या 
पृथ्वीवरील जीवनात मानवी वासनांच्या आहारी 
जाणार नाही तर देवाची इच्छा पूर्ण करण्याकडे लक्ष 
देईल. उकारण तुम्ही आजपर्यंत विदेशी लोकांसारखे 
आयुष्य जगत आला म्हणजे तुम्ही कामातुरपणाच्या 
कृतीत चालला, देहवासना, मद्यपान, बदफैलीपणा, 
रंगेलपणा आणि अमंगळ मूर्तिपूजा यात बेभान जीवन 
जगलात. *आता तुम्ही त्यांच्यासारखे वाहवत जात 
नाही याचे त्यांना आश्‍चर्य वाटते. म्हणून तुम्हांस 
शिव्याशाप देतात. ते त्यांच्या वागणुकीचा हिशोब 
येशू ख्रिस्त जो जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय 
करण्यास तयार आहे, त्यास देतील. कारण जे मेलेले 
आहेत त्यांनासुद्धा सुवार्ता सांगण्यात आली होती 
यासाठी की, मनुष्यांप्रमाणेच शारीरिकदृष्ट्या त्यांचा 
न्याय व्हावा आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या देवासमान 
सार्वकालिक जीवन जगावे. 


देवाने दिलेल्या देणग्यांचे चांगले कारभारी व्हा 

ग्सर्व गोष्टींचा शेबट होण्याची वेळ जबळ आली 
आहे. म्हणून पूर्णपणे सावधानतेने बागा आणि प्रार्थना 
करण्यास सतत तयार राहा. "सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट 
ही की, एकमेकांवर सात्याने प्रेम करा. कारण प्रेम 
पापाच्या राशीवर पांघरूण घालते. *कुरकूर न करता 
एकमेकांचा पाहणचार करा. !*तुमच्यातील प्रत्येकाने 
देवाकडील कारभारी या नात्याने तुम्हाला प्राप्त 
झालेल्या विविध दानांचा एकमेकांची सेवा 
करण्यासाठी काळजीपूर्वक वापर. करावा वेगवेगळी 
दाने असलेला कारभारी करतो तसा करावा. !प्सर्व 
बाबतीत येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाला गौरव मिळावे 
यासाठी जो भाषण करतो त्याने देवापासून आपल्याला 
वचन आले आहे असे बोलावे; जो सेवक आहे त्याने 
देवाने पुरविलेल्या सामर्थ्यानुसार सेवा करीत राहावे. 



















































































299 


1 पेत्र 4:12-5:14 





यासाठी की सर्व गोष्टीत येश ख्रिस्ताद्वारे देवाला गौरव 





लोभी आहात म्हणून काम करू नका तर तुम्ही 





दिले जावे. कारण गौरव व सामर्थ्य अनंतकालासाठी 
त्याचीच आहेत. आमेन. 


खिस्ती म्हणून दुःख सहन करणे 

12प्रिय मित्रांनो, तुमच्यावर मोठे संकट येऊन 
तुमची कसोटी होते तेव्हा नवल वाटून घेऊ नका. 
1उत्याऐवजी, तुम्ही स्त्रिस्ताच्या दु:खसहनाचे भागीदार 
झाल्याबद्दल आनंद करा. यासाठी की, जेव्हा त्याचे 
गौरव प्रकट होईल तेव्हा तुम्ही आनंदाने आरोळी 
मारावी. '*जर तुम्ही रित्रस्ताचे अनुयायी आहात म्हणून 
'कोणी तुमचा अपमान केला तर तुम्ही धन्य आहात. 
कारण देवाचा गौरवी आत्मा तुमच्यावर विसावतो. 
15म्हणून, तुमच्यातील कोणास खुनी, चोर, भ्रष्टाचारी 
किंवा इतरांच्या खाजगी व्यवहारात लुडबूड करणारा 
म्हणून दु:ख सोसावे लागू नये. “पण जर तुम्ही ख्रिस्ती 
म्हणून दुःख सहन केले तर तुम्हांला त्याबद्दल लाज 
वाटण्याचे मुळीच कारण नाही. तर तुम्हांला “ख्रिस्ती” 
हे नाव मिळाल्याने देबाला गौरव द्यावे. !र्कारण 
देवाच्या घराण्यापासून सुरूवात करून न्यायनिवाडा 
व्हावा अशी वेळ आली आहे. आणि त्याचा आरंभ 
पहिल्यांदा आपल्यापासून होईल, तर देवाच्या सुवार्तेचा 
सन्मान करण्याचे जे नाकारतील त्या लोकांचा शेवट 
कसा होईल बरे? !*आणि “जर चांगल्या माणसाचे 
तारण होणे अबघड आहे तर मग जो अधार्मिक व 
पापी मनुष्य आहे त्याचे काय होईल?”* 
19तर मग ज्यांना देवाच्या इच्छेनुसार दु:ख सोसावे 
लागते, त्यांनी आपल्या निर्माणकर्त्या देवाच्या हाती 
आपले जीवन सोपवून द्यावे आणि त्यांनी चांगली 
कामे करीत राहावे. 
























































देवाचा कळप 

आता मी तुमच्यातील वडीलजनांना आवाहन 

करतो (मी स्वत: एक वडील आहे आणि 
खिस्ताच्या दु:खसहनाचा साक्षीदार आहे, तसेच 
भविष्यकाळात प्रकट होणाऱ्या गौरवाचा 
भागीदारसुद्धा आहे.) “तुमच्या देखभालीसाठी 
असलेल्या देवाच्या कळपाचे संगोपन करा. व त्याचा 
सर्वांगीण काळजीवाहक असल्यासारखे त्या कळपाचे 
'पालनपोषण करा. तुम्हांला बळजबरीने करायला 
सांगितले म्हणून नाही, तर देवाला पाहिजे म्हणून 
स्वसंतोषाने कळपाचे पालनपोषण करा. तुम्ही पैशाचे 





























जर ... होईल नीतिसूत्रे 11:31 


सेवा करण्यास अधीर आहात म्हणून सेवा करा. 
3आणि ज्यांची काळजी घेण्याची कामगिरी तुमच्यावर 
सोपविली आहे, त्यांच्याशी एखाद्या हकूमशहाप्रमाणे 
वागू नका, तर तुमच्या सर्व कळपापुढे एक उदाहरण 
होईल असे वागा. *आणि जेव्हा तुमचा मुख्य मेंढपाळ 
येईल, तेव्हा तुम्हाला कधीही नाश न पावणारा गौरवी 
मुगुट देईल. त्याचप्रकारे तरुण बंधुनो, बडीलजनांच्या 
अधिन असा. आणि तुम्ही सर्वजण लीनतेचा पोशाख 
घालून एकमेकाशी विनयाने वागा कारण 























1) “्देब क 





गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो, पण 





दीनावर कृपा करतो. 
नीतिसूत्रे 3:34 
देवाने योग्य वेळी तुम्हांस उंच करावे यासाठी देवाच्या 





बलशाली हाताखाली लीनतेने राहा. "तुमच्या सर्व 
चिंता देवावर टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो, 
सावध आणि जागरूक असा. तुमचा वैरी जो सैतान 
तो गर्जना करीत फिरणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला 
गिळावे म्हणून सगळीकडे फिरत असतो. "त्याचा 
विरोध करा आणि तुमच्या विश्‍वासात खंबीर राहा. 
कारण तुम्हाला माहीत आहे की, जगभर असलेल्या 
बंधूभगिनींना अशाच प्रकारचे दु:ख सहन करावे 
लागल, जसे तुम्ही सध्या अनुभवीत आहात. 

परंतु काही काळ दु:ख सहन केल्यानंतर सर्व 
कृपेचा उगम जो देव, ज्याने येशू ख्रिस्ताच्या 
अनंतकाळच्या गौरबात भागीदार होण्यासाठी तुम्हाला 
पाचारण केले तो स्वत: तुम्हाला पुन्हा खंबीरपणे 
उभे करील. तुम्हाला सामर्थ्य देईल. तुम्हाला स्थिरता 
देईल. !!त्याचे सामर्थ्य अनंतकाळचे आहे! आमेन. 





























शेवटचा सलाम 

र्तुम्हाला देवाच्या खऱ्या कृपेची साक्ष द्यावी व 
तुम्हाला उत्तेजन द्यावे म्हणून मी हे पत्र सिल्वानच्या 
हातून थोडक्यात लिहीत आहे कारण सिल्वान हा 
आपला विश्‍वासू भाऊ आहे. असे मी समजतो. देवाच्या 
खऱ्या कृपेत टूढ राहा. 

1उतुमच्याबरोबरच देवाने निवडलेली बाबेल येथील 
मंडळी तुम्हांला सलाम सांगते, तसेच ख्रिस्तातील माझा 
पुत्र मार्क तुम्हांला सलाम सांगतो. “तुम्ही एकमेकांना 
प्रीतीच्या चुंबनाने सलाम करा. 

तुम्ही जे सर्व ख्रिस्तामध्ये आहात त्या तुम्हांबरोबर 
शांति असो. 




















पेत्राचें दुसरे पत्र 





ख्रिस्त येशूचा दास व प्रेषित असलेल्या शिमोन 
पेत्राकडून, 
देवाकडून, ज्यांना तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या 


उत्सुक असा. कारण जर तुम्ही या गोष्टी करता तर 
तुम्ही कधीही अडखळणार नाही आणि पडणार नाही. 
1 आणि अशा प्रकारे आपला प्रभु ब तारणारा येशू 





द्वारे, मौल्यबान विश्‍वास आमच्या बरोबरीनेच 
मिळाला आहे अशांना, “देव आणि आपला प्रभु येशू 
याच्या ओळखीमुळे तुम्हाला देवाची कृपा व शांति 
विपुल प्रमाणात लाभो. 





प्रत्येक गोष्ट जी आम्हांला पाहिजे ती देवाने 
दिलेली आहे 
3जे काही जीवनासंबंधी ब देवाच्या भक्तीसंबंधी 





ख्रिस्त याच्या अनंतकाळच्या राज्यात उदारपणे तुमचे 
स्वागत करण्यात येईल. 

12या कारणासाठी, या गोष्टींची मी तुम्हांला सतत 
आठवण करून देत राहीन. जरी तुम्हांला त्या 
माहीत असल्या आणि तुमच्याप्रत आलेल्या सत्यात 
तुम्ही चांगले स्थिरावलेले असला, !*तरी हे सांगणे 
मी अगदी योग्य समजतो की, जोपर्यंत या शरीराने मी 
जिवंत आहे तोपर्यंत तुम्हांला आठवण करून देऊन 
जागे ठेवणे योग्य आहे. !*कारण मला माहीत आहे 


























आहे ते सर्व आम्हाला येशूच्या दैवी सामर्थ्याने दिले 





'कौो आपल्या प्रभू येशू खिस्ताने मला हे स्पष्ट केले 








आहे. कारण ज्याने आम्हाला त्याच्या स्वत:च्या 
गौरवाने अ. > प बोलविले 35 
गौरवाने व चांगुलपणाने बोलविले आहे त्याला आम्ही 





न, कळ सोडावे 
आहे की, लवकरच मला हे शरीर सोडावे लागणार 
आहे.* "म्हणून या जीवनातून गेल्यानंतर या गोष्टींची 








ओळखतो. “या गोष्टींच्या म्हणजे गौरव व चांगुलपणा 
यांच्याद्वारे देवाने आपल्याला 'फार महान आणि 
मौल्यबान असे आशीर्वादाचे अभिवचन दिले आहे 
यासाठी की, त्यांच्याद्वारे आम्ही देवासारखे व्हावे आणि 
जगातील दुष्ट लोकांच्या वासनांमुळे नाशापासून 
सुटका करून घ्यावी. "म्हणून या कारणासाठी 
आपल्या कडून होता होईल ते प्रयत्न करून देण्यात 
उदारपणाची, विश्‍वासात चांगुलपणाची, चांगुलपणात 
ज्ञानाची, ज्ञानात आत्मसंयमनाची, आत्मसंयमात 
धीराची आणि धीरात देवाच्या प्रामाणिक सेवेची भर 
घाला 7आणि देवाच्या प्रामाणिक सेवेस बंधुप्रीतीची व 
बंधुप्रीतीस प्रीतीची जोड द्या. “जर या सर्व गोष्टी तुमच्यात 
असतील व या गोष्टी वाढत असतील तर त्या तुम्हाला 
क्रियाशील व फळ देणारे लोक करून आपल्या प्रभु 
येशू ख्त्रिस्ताच्या ज्ञानात परिपूर्ण करतील. *पण ज्याच्या 
अंगी हे गुण नसतील तो पायापुरते पाहणारा व आंधळा 
ठरेल. आणि त्याच्या गतकाळातील पापापासून त्याला 
शुद्ध केल्याचा विसर त्याला पडला आहे. "म्हणून 
बंधूंनो, तुम्हाला देवाने खरोखरच पाचारण केले आहे 
आणि निवडले आहे, हे दाखविण्यासाठी अधिक 


















































आठवण करून देण्यासाठी मी सर्व प्रसंगी प्रयत्नांची 
पराकाष्ठा करीन. 


आम्ही ख्रिस्ताचे वैभव पाहिले 

1€कारण आपल्या प्रभु येशूच्या सामर्थ्ययुक्त 
आगमनाविषयी जेव्हा आम्ही तुम्हांला सांगितले, तेव्हा 
अक्क लहुशारीने बनवलेल्या भाखडकथांवर आम्ही 
विसंबून राहिलो नाही. उलट आम्ही आमच्या 
डोव्व्यांनी त्याची महानता पाहिली. '“कारण त्याला 
सन्मान व गौरव ही देवपित्याकडून प्राप्त झालीत, 
तेव्हा उदात्त गौरवाने अशी वाणी त्याच्याकडे आली: 
“हा माझा प्रिय पुत्र आहे याजविषयी मी संतुष्ट आहे.” 
18आणि त्याच्याबरोबर पवित्र डोंगरावर असताना* 
ही वाणी स्वर्गातून येत असताना आम्ही स्वत:ऐकली. 

19आम्ही संदेष्ट्यांचे भविष्यबचन अती विश्‍वसनीय 
असे समजून त्यास मान देतो. त्याकडे लक्ष देऊन 
तुम्ही फार चांगळे करता, कारण अगदी अंधारात 






































लवकरच ... आहे योहान 21:18-19. 
आणि ... असताना मत्तय 17:1-9. 


301 


प्रकाशणाऱ्या दीपाप्रमाणे ते दिसते म्हणून दिवस 
उजाडून प्रभात तारा तुमच्या अंत:करणात प्रकाशेपर्यंत 





2 पेत्र 1:20-2:20 





हे माहीत आहे आणि त्याला माहीत आहे की न्यायाच्या 
दिवसापर्यंत दुष्ट लोकांना शिक्षेसाठी कसे ठेवायचे. 








तुम्ही त्याकडे ध्यान देऊन पाहाल तर चांगले होईल. 





10विशेषत: जे पापमय वासनांच्या भ्रष्ट मार्गाने गेले 








2०प्रथम तुम्ही हे समजले पाहिजे की, पवित्र शास्त्रातील 


आहेत, आणि प्रभुचा अधिकार असताना देखील 





कोणतेही भविष्यबचन कोणाही मनुष्याच्या बुद्धीने 
उकलत नाही. “कारण एखाद्या मनुष्याला पाहिजे 
म्हणून भविष्यवाणी झालेली नाही, तर जे लोक 





उद्धटपणे च कर आ क 
उद्धटपणे ब मन मानेल तसे वागणारे ते लोक गौरवी 

देवदूतांची निंदा करायला भीत नाहीत. 
1याऊउलट देवदूत जे या लोकांपेक्षा सामर्थ्याने ब 








पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेले होते. त्यांनीच ती 
लोकांपर्यंत पोहचविलेली आहे. 


खोटे शिक्षक 

तरीही देवाच्या लोकांमध्ये खोटे संदेष्टे होऊन 
गेले तसे तुमच्यामध्ये खोटे शिक्षक असणार. ते 
लोकांमध्ये विध्वंसक विचार पसरवतील. आणि ज्या 
प्रभूने त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्य विकत घेतले त्याचा ते 
स्वीकार करणार नाहीत. असे करण्याने ते स्वत:वर 
ताबडतोब नाश ओढवून घेतील. “तसेच पुष्कळ लोक 
प्रखर लॅंगिक वासनांच्या आहारी जाऊन अनैसर्गिक 
शरीर व्यवहारात गुरफटतील. त्यांच्यामुळे खऱ्या 
मार्गाची निंदा होईल *त्यांच्या अधाशीपणामुळे त्यांनी 
तयार केलेल्या शिकवणुकीने पैशांसाठी तुमची 
पिळवणूक करतील. फार पूर्वी देवाने त्यांना दिलेली 
शिक्षा ही पोकळ धमकी नाही तर त्यांचा नाश त्यांची 
बाट पाहत आहे. 
*कारण देवाने, ज्या देवदूतांनी पाप केले 
त्यांनादेखील सोडले नाही, तर न्यायाचा दिवस येईपर्यंत 
त्यांना अधोलोकाच्या गडद अंधारात टाकले. दिवाने 
प्राचीन काळातील जगाचीसुद्धा गय केली नाही; तेव्हा 
त्याने नोहाचे, ज्याने लोकांना योग्य रीतीने 
राहण्यासाठी उपदेश केला व त्याच्याबरोबर इतर 
सात लोकांचे संरक्षण केले आणि अधार्मिक लोकांनी 
भरलेल्या या जगावर पाण्याचा महापूर आणला. 
ध्‌देवाने सदोम व गमोरा या शहरांना जाळन बेचिराख 
करण्याची शिक्षा दिली व भविष्यकाळात अनैतिक 
लोकांचे काय होईल हे या उदाहरणाने दाखवून दिले. 
7आपल्या अनीतिच्या वागण्याने ज्या बेबंद लोकांनी 
'लोटासारख्या चांगल्या माणसाला कष्टविले, त्याची 
देवाने सुटका केली. *दिवसेंदिवस त्या लोकांमध्ये 
राहत असताना, त्या नियमविरहीत लोकांमुळे जे तो 
पाहत व ऐकत होता त्यामुळे त्या चांगल्या मनुष्याला 
आपले धार्मिक हृदय, फाटून जाते की काय असे 
त्याला वाटत होते. *अशा प्रकारे, प्रभुला, धार्मिक 
लोकांची त्यांच्या दु:खापासून सुटका कशी करायची 
















































































बळाने महान आहेत, ते देवासमोर या लोकांविरुद्ध 
अपमानास्पद गैर काही बोलत नाहीत. परंतु हे 
लोक ज्यांना पकडून मारून टाकावे अशा 
देहस्वभावानुसार चालणाऱ्या बुद्धीहीन पशूंसारखे 
आहेत. ज्या गोष्टींबद्दल ते अज्ञानी आहेत, त्याविरुद्ध 
हे लोक बोलतात. ज्याप्रमाणे प्राण्यांचा नाश केला 
जातो, त्याचप्रमाणे (खोट्या शिक्षकांचाही) नाश केला 
जाईल. !3आणि त्यांनी इतरांना दुखावल्याचे आणि 
अन्यायाचे फळ म्हणून त्यांनाही दुखाविण्यात येईल. 
भर दिवसा वाईट गोष्ट करण्यात आनंद आहे असे 
ते लोक मानतात. ते डाग आणि कलंक असे आहेत, 
ते तुमच्याबरोबर मेजवानीत सामील होताना आपल्या 
'कपटाच्या आनंदात बेभान होतात. !*त्यांची पापी नजर 
प्रत्येक स्त्रीकडे कामूकतेने बळते ब असले पाप 
करायचे ते कधीही सोडत नाहीत. डळमळीत मनाच्या 
लोकांना ते भुरळ घालून पापात ओढतात त्यांची 
मने अधाशीपणात तरबेज झालेली असतात. ते लोक 
शापित आहेत. सरळ वाट सोडन ते भलतीकडे 
भरकटत गेले आहेत. बौराचा पुत्र बलाम याच्यासारखी 
वाट त्यांनी धरली आहे. बलामाला अयोग्य गोष्टी 
करण्याकरिता लाच घेणे आवडत असे. !6परंतु त्याच्या 
दोषामुळे त्याची कानउघडणी करण्यात आली 
कधीही बोल न शकणाऱ्या गाढवाने माणसासारखे 
बोलून संदेष्ठ्याच्या वेडगळपणास आवर घातला 
एम्हे खोटे शिक्षक पाणी नसलेले कोरडे झरे व 
वादळाने पांगविलेळे ढग आहेत. खोल अंधारात 
त्यांच्यासाठी जागा राखून ठेवली आहे. *ते पोकळ 
बढाया मारतात ब जे लोक चुकीचे जीवन 
जगणाऱ्यांच्या संगतीपासून सुटकेचा प्रयत्न करू 
लागले आहेत, अशांची फसवणूक करून 
देहवासनांच्या अनैतिकतेचा मोह टाकतात. "*्हे जे 
खोटे शिक्षक आहेत ते लोकांना मोकळीक देण्याचे 
वचन देतात परंतु ते स्वत:च नाशवंत जीवनाचे दास 
आहेत. कारण एखाद्या मनुष्यावर ज्या गोष्टीचा पगडा 
बसलेला असतो त्याचा तो गुलाम बनतो. "म्हणून 
आपला प्रभू तारणारा येशू ख्रिस्त यांची ज्या लोकांना 

























































































2 पेत्र 2:21-3:18 


302 








ओळख होते, त्यांची जगाच्या दूषित वातावारणापासून 


आमच्याशी धीराने वागतो. कारण आपल्यापैकी 





सुटका होते. परंतु नंतर पुन्हा एकदा जगाचे अशुद्ध 


कोणाचा नाश व्हावा असे त्याला वाटत नाही. 





वातावरण या लोकांवर आपला पगडा बसविते. मग 


'बास्तविक सर्व लोकांनी पश्‍चात्ताप करावा असे त्याला 





त्यांची शेवटची स्थिती अगोदरच्या स्थितीहन जास्तच 
वाईट होते. “त्यांना जर चांगला मार्ग माहीत झाला 





वाटते. 
1*परंतु प्रभूचा दिवस एका चोरासारखा येईल, 








नसता तर चांगे झाले असते कारण चांगला मार्ग 
माहीत होणे आणि त्या लोकांना दिलेल्या पकित्र 
शिक्षणापासून त्यांनी बळणे, यापेक्षा (अगोदरची स्थिती 
चांगली होती.) “त्यांच्या बाबतीत जे घडले ते या 
खऱ्या म्हणीत सांगितले आहे: “आपल्याच ओकीकडे 








त्यादिबशी आकाश मोठ्या गर्जनेने नाहीसे होईल व 
आकाशातील सर्व गोष्टी जळून नाहीशा होतील आणि 
'पृथ्वबीबरील लोक व त्यांची कामे उघडकीस येतील .* 
गजर अशा प्रकारे सर्व गोष्टींचा नाश होणार आहे 
तर तुम्ही कोणत्या प्रकारचे लोक असायला पाहिजे 














'परतणारा कुत्रा" आणि दुसऱ्या म्हणीत: “स्वच्छ केले 
तरी चिखलात लोळणारे डुक्कर .” 


येशू परत येईल 

प्रिय मित्रांनो, हे दुसरे पत्र मी तुम्हाला लिहिले 

आहे. दोन्ही पत्रांमध्ये या गोष्टींची आठवण करून 
देण्यासाठी तुमची शुद्ध मने जागी करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. देवाच्या पवित्र संदेष्ट्यांनी वापरलेले 
शब्द आणि तुमच्या प्रेषितांकडून आपल्या प्रभु व 
तारणाऱ्याने दिलेल्या आज्ञांची तुम्ही आठवण करावी 
अशी माझी इच्छा आहे. "पहिल्यांदा आम्ही जे तुम्हाला 
सांगितले ते तुम्ही समजून घेतले पाहिजे, ते म्हणजे, 
शेवटच्या दिवसांत थट्टेखोर लोक येतील जे आपल्या 
इच्छेप्रमाणे वागतील. *आणि म्हणतील, “स्त्रिस्ताच्या 
येण्याविषयीच्या अभिवचनाचे काय झाले? आम्हाला 
ते जाणून घ्यायचे आहे, कारण आमचे पूर्वज 
मेल्यापासून प्रत्येक गोष्ट जगाच्या निर्मितीच्या पासून 
जशी चालत आली तशीच ती आजसुद्धा घडत आहे.” 
पण जेव्हा ते असे म्हणतात, तेव्हा ते मुह्यामच विसरतात 
कौ, फार पूर्वीपासून आकाश व पृथ्वी अस्तित्वात 
होती, जी देवाच्या शब्दाने पाण्यामधून आकारास 
आली. जेव्हा मागे जग अस्तित्वात होते तेव्हा याच 
घटकोमुळे महापूर येऊन पृथ्वीचा नाश झाला. "परंतु 
आता जे आकाश व पृथ्वी आहेत ती याच शब्दाने 
अग्निह्ठारे नष्ट होण्यासाठी राखून ठेवली आहेत. त्यांना 
त्याच दिवसासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे, जेव्हा 
अधार्मिक लोकांचा न्याय होऊन त्यांचा नाश होईल. 
श्परंतु, प्रिय मित्रांनो, ही एक गोष्ट विसरू नका 
को, प्रभूला एक दिवस एक हजार वर्षासारखा आणि 
एक हजार वर्षे एका दिवसासारखी आहेत.* श्देव 
त्याच्या अभिवचनाची परिपूर्ती करण्यासाठी उशीर 
लावणार नाही. जसे काही लोकांना वाटते, परंतु तो 

































































प्रभूला ... आहेत नीतिसूत्रे 9:4. 


याचा विचार करा. तुम्ही आपले जीवन पवित्रतेने 
जगावे व देवाच्या सेवेत रममग्र असावे. !तुम्ही प्रभुच्या 
येण्याच्या दिवसाची बाट पाहावी यासाठी की देवाच्या 
येण्याचा दिबस अधिक लवकर यावा. त्या गर्जनेने 
(आवाजाने) आकाश पेटून नष्ट होईल व 
आकाशातील सर्व गोष्टी आगीत वितळतील. !3पण 
देवाच्या वचनाप्रमाणे, जेथे चांगुलपणा वास करतो 
असे नवे आकाश व नवी पृथ्वी यांची आपण वाट 
'पाह.!*म्हणून प्रिय मित्रांनो, ज्याअर्थी तुम्ही या गोष्टींची 
वाट पाहत आहात, त्याअर्थी आपणास प्रभूसमोर 
डागरहित, दोषरहित ब शांतता टिकविण्यांचा 
आटोकाट प्रयत्न करा. '*आणि ही गोष्ट मनामध्ये 
ठेवा की, आपल्या प्रभचा धीर म्हणजे तारण, ज्याप्रमाणे 
आपला प्रिय बंधु पौल याला देवाने दिलेल्या 
शहाणपणामुळे त्याने तुम्हांला लिहिले. '५त्या पत्रात, 
जसे इतर सर्व पत्रांत असते, त्याप्रमाणे तो या 
गोष्टीविषयी सांगतो. त्याच्या पत्रामध्ये काही गोष्टी 
आहेत ज्या समजण्यास कठीण आहेत. अज्ञानी व 
चंचल मनाचे लोक पवित्र शास्त्रातील इतर 
गोष्टींप्रमाणे या गोष्टींचादेखील विपर्यास करून 
गैरअर्थ लावतात ब परिणामी आपला स्वत:चा नाश 
करून घेतात. यासाठी, प्रिय मित्रांनो, तुम्हाला या 
गोष्टी अगोदरच माहीत असल्याने स्वत:चे रक्षण 
करा. यासाठी की, नियमशास्त्रविरहित लोकांच्या 
चुकीमुळे तुम्ही भरकटत जाऊ नये आणि तुमची जी 
विश्‍वासाविषयीची अढळ भूमिका आहे, तिच्यापासून 
विचलित होऊ नये म्हणून संभाळा. !*परंतु आपला 
प्रभु ब तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या कृपेत आणि 
त्याच्याकडून मिळणाऱ्या ज्ञानात वाढत राहा. त्याला 
आता आणि अनंतकाळपर्यंत गौरव असो 


















































ऱ्य 



































आणी ... येतील काही प्राचीन प्रतीत 'जळून नाहीशा होतील' 
किंबा 'अदृष्य होतील.' 


योहानाचें पहिले पत्र 








। जगाच्या सुरुवातीपासून हे होते. हे आम्ही ऐकले 
आहे. आम्ही आमच्या डोव्व्यांनी ते पाहिले आहे. 
आम्ही ते निरखून पाहिले आहे. आम्ही ते आमच्या 
हातांनी चाचपले आहे. जो शब्द जीवन देतो त्याविषयी 
आम्ही बोलत आहोत. “ते जीवन आम्हास 
प्रकटविण्यात आले. आम्ही ते पाहिले आहे; त्याविषयी 
आम्ही साक्ष देतो; आणि त्या अनंतकाळच्या 
जीवनाविषयी आम्ही तुम्हांला घोषणा करीत आहोत. 
ते जीवन पित्याबरोबर होते आणि ते आम्हाला 
प्रकटविण्यात आले. आम्ही ते पाहिले आहे व ऐकले 
आहे आणि आम्ही आता ते तुम्हालाही घोषित करीत 
आहोत, यासाठी की तुमचीही आमच्यासह सहभागिता 
असावी. आमची सहभागिता तर देबपिता व त्याचा 
पुत्र येशू ख्रिस्त याजबरोबर आहे. “म्हणून आम्ही 
तुम्हांला या गोष्टींविषयी लिहीत आहोत. यासाठी की 
तुमचा आनंद पूर्ण व्हावा. 












































देव आमच्या पापांची क्षमा करतो 

*आणि हा संदेश आहे जो आम्ही येशू ख्रिस्ताकडून 
ऐकला आहे आणि जो आम्ही तुम्हाला घोषित करीत 
आहोत. देव प्रकाश आहे आणि त्याच्यामध्ये मुळीच 
अंधार नाही. “जर आम्ही म्हणतो की, आमची 
देवाबरोबर सहभागिता आहे पण पापाच्या अंधारामध्ये 
आम्ही राहतो तर आम्ही खोटे बोलत आहोत व 
आम्ही सत्याला अनुसरत नाही. पण जर आम्ही 
प्रकाशात चालतो, जसा देव प्रकाशात आहे तर आमची 
बिश्‍वासणारे या नात्याने एकमेकांबरोबर सहभागिता 
आहे. आणि देवाचा पुत्र येश याचे रक्त आम्हाला सर्व 
पापांपासून शुद्ध करते. *जर आम्ही असे म्हणतो 
की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर आम्ही 
स्वत:ला फसवीत आहोत. आणि आमच्यामध्ये सत्य 
नाही. "जर आम्ही आमची पापे कबल करतो, तर 
आमच्या पापांपासून आम्हांला क्षमा करण्यास देव 
विश्‍वासू ब न्यायी आहे. आणि आमच्या सर्व 
अनीतीपासून तो आम्हाला शुद्ध करतो. '*जर आम्ही 








स्झा 
स्झा 




















म्हणतो की आम्ही पाप केले नाही तर आम्ही देवाला 
लबाड ठरवितो. आणि त्याचा संदेश आमच्या 
अंत:करणात नाही. 


येशू आमचा साहाय्यकर्ता 

माझ्या प्रिय मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये 

यासाठी मी तुम्हांला या गोष्टी लिहीत आहे, पण 
जर एखादा पाप करतो तर पित्याकडे आमच्या वतीने 
विनवणी करणारा मध्यस्थ आमच्याकडे आहे. तो 
येशू ख्रिस्त आहे, जो नीतिमान आहे. “तो अर्पण 
आहे जो आमचे पाप आमच्यापासून काढून घेतो 
आणि केवळ आमचेच पाप नव्हे तर सगव्व्या जगाचे 
पाप काढून घेतो. *जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो 
तर हाच मार्ग आहे ज्याविषयी आम्हाला खात्री आहे 
को, आम्ही देवाला खऱ्या अर्थाने ओळखले आहे 
4*जो असे म्हणतो की, “मी देवाला ओळखतो!” आणि 
त्याच्या आज्ञा पाळत नाही तर तो लबाड आहे; आणि 
त्याच्यामध्ये सत्य नाही. पण जर कोणी देवाची 
शिकवण पाळतो, तर देवाविषयीचे त्याचे प्रेम 
त्याच्यामध्ये पूर्ण झाले आहे. हाच मार्ग आहे ज्याद्वारे 
आम्ही खात्री बाळग शकतो की, आम्ही देवामध्ये 
आहोत. "मी देवामध्ये राहतो असे जो म्हणतो, त्याने 
जसा येशू जगला तसे जगले पाहिजे. 
































इतर लोकांवर प्रेम करा अशी देवाने आज्ञा दिली 

प्रिय मित्रांनो, मी तुम्हांला नवी आज्ञा लिहीत 
नाही तर जुनीच आज्ञा लिहीत आहे, जी तुम्हांला 
सुरूवातीपासूनच देण्यात आली होती. “ती जुनी आज्ञा 
म्हणजे जो संदेश तुम्ही ऐकला आहे तीच आज्ञा 
आहे. शिवाय नवीन आज्ञेप्रमाणे मी तिजविषयी लिहीतो 
'कारण या गोष्टीविषयीचे सत्य स्त्रिस्ताच्या जीवनामध्ये 
आणि तुमच्या जीवनामध्ये दर्शविण्यात आली. कारण 
अंधार नाहीसा होत आहे ब खरा प्रकाश 
अगोदरपासूनच प्रकाशत आहे. 

४जो असे म्हणतो की तो प्रकाशात आहे आणि 
तरीही आपल्या भावाचा हेष करतो तो अजूनसुद्धा 























1 योहान 2:10-3:1 


अंधारात आहे. "जो आपल्या भावावर प्रेम करतो 
तो प्रकाशाता राहतो, आणि त्याच्या जीवनामध्ये अशी 
कोणतीही गोष्ट नसते, जी एखाद्याला पापात पडण्यास 
भाग पाडते. !"्पण जो आपल्या भावाचा हेष करतो 
तो अंधारात आहे. तो अंधारात जगत आहे व तो 
कोठे जात आहे हे त्याला कळत नाही. कारण 
अंधारामुळे तो आंधळा झालेला आहे. 








12 (प्रिय मुलांनो, मी तुम्हांला लिहीत आहे, 

'कारण खिस्तामुळे तुमच्या पापांची क्षमा 
झालेली व 
झालेली आहे. 

13 वडिलांनो, मी तुम्हांला लिहितो कारण 








304 





राहिले असते. पण ते गेले यासाठी की, त्यांना आम्हांला 
दाखवायचे होते की त्यांच्यातील कोणीच आमचा 
नव्हता. 

2१पण जो पवित्र असा ख्रिस्त याने तुमचा आत्म्याने 
अभिषेक केला आहे, म्हणून तुम्हा सर्वांना सत्य 
माहीत आहे. मी तुम्हांला सत्य माहीत नाही म्हणून 
लिहीत नाही पण तुम्हांला ते माहीत आहे कारण 
सत्यापासून कोणतेच असत्य येत नाही 

थ्थ्येशू हा रित्रस्त नाही असे म्हणणारा खोटा नाही 
काय? असा मनुष्य स्त्रिस्वविरोधी आहे. तो पिता 
आणि पुत्र या दोघांनाही नाकारतो. “जो पुत्राचा नाकार 
करतो त्याला पिताही नसतो, पण जो पुत्राला मानतो 





























जो सुरुवातीपासून अस्तित्वात आहे, त्याला 


























त्याला पिताही असतो. 
2$तुमच्या बाबतीत जे तुम्ही सुरूवातीपासून ऐकले 





























तुम्ही ओळखता. तरुणांनो, मी तुम्हांला 

लिहीत आहे, कारण दुष्टावर तुम्ही जय आहे, त्यामध्येच राहा. सुरूवातीपासून जे तुम्ही ऐकले 

मिळविला आहे त्यात जर तुम्ही राहाल, तर तुम्ही पुत्रामध्ये व 
14 मुलांनो, मी तुम्हांला लिहीत आहे, कारण पित्यामध्ये राहाल. “आणि देवाने आम्हांला जे देण्याचे 

तुम्हांला पिता माहीत आहे. वडिलांनो, अभिवचन दिले आहे: ते म्हणजे अनंतकाळचे जीवन 

मी तुम्हांला लिहिले, कारण जो होय. 

सुरूवातीपासून अस्तित्वात आहे. त्याची जे तुम्हाला फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत 

तुम्हांला ओळख झाली आहे. तरुणांनो, त्यांच्याविषयी मी तुम्हांला या गोष्टी लिहीत आहे. 

मी तुम्हांला लिहिले, कारण तुम्ही सशक्त 2र्पण तुमच्याबाबतीत म्हटले तर, ज्या (पवित्र 

आहात; देवाचे वचन तुमच्यामध्ये राहते, व्यक्तीकडून) तुम्हांला अभिषेक करण्यात आला तो 





कारण तुम्ही दुष्टावर मात केली आहे. 





तुमच्यामध्ये राहतो. म्हणून दुसऱरा कोणी तुम्हांला 
शिकवावे याची गरज नाही. त्याऐवजी ज्या आत्म्यासह 








15$जगावर किंबा जगातील गोष्टींवर प्रेम करू 


तुमचा अभिषेक (पवित्र व्यक्तीकडून) झाला या सर्व 





'नका. जर कोणी जगावर प्रेम करतो, तर पित्याविषयी 
त्याच्या अंत:करणात प्रेम नाही. /*कारण जगात जे 
सर्व काही आहे, ते म्हणजे पापी देहाला संतोषविणारी 
लैंगिक वासना, डोळ्व्यांची वासना, व संसाराविषयीची 








गोष्टींविषयी तो तुम्हांला शिकवितो आणि लक्षात 
ठेवा की, तो खरा आहे आणि खोटा मुळीच नाही. 
जसे . शेप ऱ्ञं शिकविले ळा क 
जसे त्याने तुम्हाला जे करण्यास शिकविले आहे तसे 
तुम्ही ख्रिस्तामध्ये राहा. 





डळ 
फुशारकी हे पित्यापासून नाहीत, तर जगापासून 
ळा 1म्जग जगातील जक 
आहेत. "जग वब जगातील वासना नाहीशा होत आहेत. 
जो ण क पळ रि (9 
'पण जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो तो अनंतकाळपर्यंत 
क” 
जगेल. 





ख्रिस्ताच्या शत्रूंना अनुसरू नका 
1माझ्या मुलांनो, शेवट जबळ आला आहे आणि 
तुम्ही ऐकल्याप्रमाणे रित्रस्तविरोधी येत आहेत आणि 
आताही पुष्कळ ख्रिस्तविरोधी दिसू लागले आहेत. 








म्हणून आता, प्रिय मुलांनो, ख्रिस्तामध्ये राहा. 
यासाठी की, जेव्हा ख्रिस्त प्रकट होईल, तेव्हा आम्हांला 
दूढविश्‍्वास मिळेल व जेव्हा तो परत येतो तेव्हा 
ळर 032 वि जाणार 
त्याच्याद्वार२े आम्ही लज्जित केले जाणार नाही, . 
2४जर तुम्हांला माहीत आहे की, ख्रिस्त नीतिमान 
आहे तर जे लोक चांगले काम करतात ते देवाचे 
पुत्र आहेत हे देखील तुम्हाला कळेल. 

















आपण देवाची मुले आहोत 





त्यामुळेच आम्हाला कळते की, शेवट जबळ आला 
आहे. "ते आमच्यातूनच बाहेर निघाले, पण ते खऱ्या 





पित्याने आपल्यावर जे महान प्रेम केले 
आहे त्याविषयी विचार करा. आम्हांला देवाची 








अर्थाने आमच्यातील नव्हतेच. मी हे म्हणतो कारण 
जर ते खरेच आमच्यातील असते तर ते आमच्यात 





क. री 3? >. व्हलिर ७ योड 
मुले म्हणण्यापर्यंत त्याने प्रेम केले! आणि आम्ही 
खरोखरच (देवाची मु) आहोत! या कारणामुळे 


305 


1 योहान 3:2-4:2 





जग आम्हाला ओळखत नाही, कारण त्यांनी (जगाने) 
ख्रिस्ताला ओळखले नाही. प्रिय मित्रांनो, आता आम्ही 


आपल्या बंधूबर प्रीति करतो. जो प्रीति करीत नाही 
तो मरणात राहतो. !*जो कोणी आपल्या भावाचा हेष 





देवाची मुले आहोत, आणि भविष्यकाळात कसे असेल 





करतो, तो खुनी आहे. आणि तुम्हांला माहीत आहे 





ते अजून माहीत करून देण्यात आले नाही. तरीही 


की, खुनी माणसाला त्याच्या ठायी असलेले 





आम्हाला माहीत आहे की, जेव्हा ख्रिस्त पुन्हा येईल 
तेव्हा आम्ही त्याच्यासारखे अस. कारण तो जसा 


अनंतकाळचे जीबन मिळत नाही. !6अशा रीतीने 
खिस्ताने आपल्यासाठी स्वत:चा जीव दिला. यामुळे 








आहे तसे आम्ही त्याला पाह. 3आणि ज्या प्रत्येकाने 
'ही आशा ख्रिस्तावर ठेवली आहे, तो स्वत:ला शुद्ध 
करतो, जसा ख्रिस्त शुद्ध आहे. “प्रत्येकजण जो पाप 
करतो तो देवाचा नियम मोडतो. कारण पाप हे 











त धट] 


प्रेम काय आहे ते आपल्याला समजते. म्हणून आपण 

देखील आपल्या भावासाठी जीव दिला पाहिजे. !*जर 

'कोणाजबळ जगिक संपत्ती आहे आणि त्याचा भाऊ 
गरजेत ० कच 

गरजेत आहे हे तो पाहतो पण तरीही त्याच्यावर दया 














नियमभंग आहे. “लोकांचे पाप घेऊन जाण्यासाठी 
ख्रिस्त प्रकट झाला हे तुम्हांस माहीत आहे, आणि 
त्याच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही. 








करीत नाही तर त्याच्यामध्ये देवाची प्रीती राहते असे 
आपण कसे म्हण शकतो? ।शप्रिय मुलांनो, आपली 
प्रीति केबळ शब्दांनी बोलण्याएवढीच मर्यादित नसावी 











“प्रत्येकजण जो ख्रिस्तामध्ये राहतो तो पाप करीत 
राहात नाही. प्रत्येकजण जो पाप करीत राहतो त्याने 
त्याला पाहिले नाही, आणि त्याला तो ओळखत सुद्धा 
नाही. 

गप्रिय मुलांनो, तुम्हांला कोणी फसवू नये. जो 








तर ती कृती सहीत ब खरीखुरी असावी. 

19आम्ही सत्याचे आहोत ते यावरून आम्हांस 
कळेल आणि अशाप्रकारे देवासमोर आमच्या 
अंत:करणाची खात्री पटेल *०जेव्हा जेव्हा आमचे 
अंत:करण आम्हांला दोष देईल, हे यासाठी की 

















योग्य ते करतो तो जसा ख्रिस्त चांगला आहे तसा 


र टील» री डे, 
आमच्या अंत:करणापेक्षा देव महान आहे. आणि 





चांगला आहे. *जो पापमय जीवन जगतच राहतो तो 
सैतानाचा आहे, कारण सेतान सुरुवातीपासून पाप 
करीत आहे आणि सैतानाची कामे नष्ट करावी या 
उद्देशानेच देवाचा पुत्र प्रकट झाला. 

४जो देवाचा पुत्र झाला आहे तो कोणीही पाप 














सर्व काही (तो) जाणतो. 

2प्रिय मित्रांनो, बाईट करण्याबद्दल जर आमची 

अंत:करणे आम्हांला दोष देत नाहीत तर देवाकडे 

जाण्यासाठी आम्हांला खात्री आहे. “आणि देवाकडे 
जे डी, होते 

आम्ही जे मागतो ते आम्हाला प्राप्त होते. कारण 























करीत नाही. कारण खुद्द देवाचे बी त्या व्यक्तीमध्ये 
असते. त्यामुळे तो पापात राह शकत नाही. कारण 
तो देवाचे मूल बनला आहे. "जी देवाची मुले आहेत 


आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो, आणि त्याला जे 
संतोषकारक आहे ते आम्ही करीत आहोत. तो 
आम्हांला अशी आज्ञा करतो की येशू ख्रिस्ताच्या 





ब जी सेतानाची मुले आहेत, त्यांना तुम्ही अशा 
प्रकारे सांगू शकता: प्रत्येकजण जे योग्य ते करीत 


नावावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे आणि 
एकमेकांवर प्रीति केली पाहिजे, जशी येशूने आम्हांला 











नाही आणि जो त्याच्या भावावर प्रेम करीत नाही तो 
देवाचा नाही. 


आम्ही एकमेकांवर प्रीति केली पाहिजे 
11 आपण एकमेकांवर प्रीति करावी, ही शिकवण 
आपण सुरूवातीपासून ऐकली आहे. !“काईन जो 
त्या दुष्टाचा (सैतानाचा) होता तसे आम्ही अस्‌ नये 
कारण त्याने त्याच्या भावाला मारले आणि कोणत्या 








आज्ञा केली आहे. “जो देवाची आज्ञा पाळतो तो 
त्याच्यामध्ये राहतो आणि देव त्या व्यक्तीमध्ये राहतो. 
देव आमच्यामध्ये राहतो हे आम्हांला यावरून समजते, 
त्याने दिलेल्या आत्म्यामुळे आम्हाला हे समजते. 














खोट्या शिक्षकांविरुद्ध योहानाचा इशारा 
प्रिय मित्रांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्यावर 
विश्‍वास ठेवण्याची सवय लावून घेऊ नका. 











कारणासाठी त्याने त्याला मारले? त्याने तसे केले 
कारण त्याची स्वत:ची कृत्ये दुष्ट होती, तर त्याच्या 
भावाची कृत्ये चांगली होती. 





त्याऐवजी नेहमी त्या आत्म्यांची परीक्षा करा व ते 
(खरोखर) देवापासून आहेत का ते पाहा. मी हे 
तुम्हांला सांगतो कारण जगात पुष्कळ खोटे संदेष्टे 





1्ब 1 जर जग डकर खा > 
धूनो, जर जग तुमचा टदृष करतं तर त्याच 
आश्‍चर्य 14 ळर 

आश्‍चर्य मानू नक्का. आपल्याला माहीत आहे की ह 

आपण मरणातून जीवनात गेलो आहोत. कारण आपण 








निघाले आहेत. “अशा प्रकारे तुम्ही देवाचा आत्मा 
ओळखू शकता: प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्मा जो कबूल 
करतो कौ, “येशू ख्रिस्त या जगात मानवी रूपात 





1 योहान 4:3-5:7 


306 





आला.” तो देवापासन आहे. 3आणि प्रत्येक संदेष्ट्याचा 


आम्ही विश्‍वास ठेवतो की, जी देवाने आमच्यावर 





आत्मा जो येशविषयी कबुली देत नाही तो देवापासून 

नाही. अशी व्यक्ति म्हणजे ख्रिस्तविरोधी होय. ज्याच्या 

येण्याविषयी तुम्ही ऐकले आहे. तो अगोदरच जगात 
र माझ्या मलांनो. क. तक 

आला आहे. “माझ्या मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात 











केली. देव प्रीति आहे. आणि जो प्रीतीत राहतो तो 
देवामध्ये राहतो आणि देव त्या व्यक्तीमध्ये राहतो 
1एअशा प्रकारे आमच्याबाबतीत प्रीति पूर्ण होते यासाठी 
कौ न्यायाच्या दिवशी आम्हाला दूढविश्‍वास प्राप्त 





म्हणून तुम्ही ख्रिस्तविरोध्याच्या अनुयायांना जिंकले 


व्हावा. अशा प्रकारचा आत्मविश्‍वास आमचा आहे 








आहे, कारण जगामध्ये जो सैतान आहे त्याच्यापेक्षा 





कारण या जगामध्ये जे जीवन आम्ही जगत आहोत 





जो तुमच्यामध्ये आहे तो महान देव आहे. तते लोक 





ते ख्रिस्ताच्या जीबनासारखे आहे. /*प्रीतीमध्ये 





म्हणजे ख्रिस्ताचे शत्रू जगाचे आहेत यासाठी की ते 
जगापासूनच्या गोष्टी बोलतात व जग त्यांचे ऐकते. 
“यण आम्ही देवाचे आहोत. जो देवाला ओळखतो तो 

य ऐकतो वि जो क 4 
आपले . परंतु जो देवाचा नाही तो आपले 








कोणतीही भिति नसते. उलट पर्ण प्रीति भीतीला 
घालवून देते. प्रीति शिक्षेशी संबंधित आहे. आणि जो 
भीतीमय जीवन जगतो तो प्रीतीत पूर्ण झालेला नाही. 
19आम्ही प्रीति करतो कारण देवाने आमच्यावर 











डकर रीतीने 

ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य प्रकट करणारा आत्मा 
आणि लोकांना दूर नेणारा आत्मा कोणता हे आपण 
ओळखू शकतो. 





प्रीति देवापासून येते 

7प्रिय मित्रांनो, आपण एकमेकांवर प्रीति करू या 
कारण प्रीती देवाकडून येते, आणि प्रत्येकजण *जो 
प्रीति करतो तो देवाचे मूल होतो आणि देवाला 
ओळखतो. जो प्रीति करीत नाही, त्याची देवाशी 
ओळख झालेलीच नाही. कारण देव प्रीति आहे. 
४अशा प्रकारे देवाने त्याची आम्हावरील प्रीति 
दर्शविली : त्याने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात 
पाठविला यासाठी की त्याच्याद्वारे आम्हाला जीवन 
मिळावे. "आम्ही देवावर प्रीति केली असे नाही तर 
त्याने आम्हांवर प्रीति केली ब आपल्या एकुलत्या 
एका पुत्राला आमच्या पापाकरिता प्रायश्चित्त म्हणून 
'पाठविले; यामध्ये खरी प्रीति आहे. 

1॥प्रिय मित्रांनो, जर देवाने आमच्यावर अशा प्रकारे 
प्रीति केली तर आम्ही एकमेकांवर प्रीति केलीच 
पाहिजे. “देवाला कोणी कधीही पाहि नाही. पण 
जर आपण एकमेकांवर प्रीति करीत राहिलो तर देव 
आमच्यामध्ये राहतो व त्याची आम्हांवरील प्रीति 
पूर्णत्वास आणलेली आहे. ''अशा प्रकारे आम्हांला 
समजू शकते की देव आमच्यामध्ये राहतो ब आम्ही 
त्याच्यामध्ये राहतो: त्याने त्याचा आत्मा आमच्यात 
राह दिला आहे. “ही गोष्ट आम्ही पाहिली आहे व 
आम्ही साक्ष देतो की, जगाचा तारणारा होण्यासाठी 
पित्याने पुत्राला पाठविले आहे. “जर कोणी “येशू हा 



































पहिल्यांदा प्रीति केली. >*जर एखादा म्हणतो, “मी 
र ११ भावाचा न्य 

देवावर प्रीति करतो,” पण त्याच्या भावाचा ठ्वेष करतो, 
तर तो खोटे बोलतो. मी हे म्हणतो कारण ज्याला 

ळर पाहिलेले वज शर ळी भावावर जर 

त्याने पाहिलेले आहे अशा भावावर जर एखादा प्रीति 
करीत नाही, तर ज्या देवाला त्याने पाहिले नाही 
त्याच्यावर तो प्रीति करू शकत नाही! आम्हांला 
ख्रिस्ताकडून ही आज्ञा मिळाली आहे: जो देवावर 
प्रीति करतो त्याने त्याच्या भावावर प्रीति केलीच 
पाहिजे. 

















देवाची मुले जगाविरुद्ध विजयी होतात 

प्रत्येकजण जो विश्‍वास ठेवतो की येशू हा 

ख्रिस्त आहे तो देवाचे मूल झालेला आहे. आणि 
प्रत्येकजण जो पित्यावर प्रीति करतो तो त्याच्या 
मुलावरही प्रीति करतो. “अशा प्रकारे आम्ही 
ओळखतो की आम्ही देवाच्या पुत्रावर प्रीति करतो: 
देवावर प्रीति करण्याने व त्याच्या आज्ञा पाळण्याने. 
3देवाप्रती असलेली आमची प्रीति आम्ही त्याच्या 
आज्ञापालनाकडून दाखवू शकतो आणि त्याच्या आज्ञा 
'फार अवजड नाहीत. “कारण प्रत्येकजण जो देवाचा 
मूल होतो तो जगावर विजय मिळवितो. आणि यामुळे 
आम्हांला जगावर विजय मिळाला: आमच्या 
विश्‍वासाने. यिशू हा देवाचा पुत्र आहे असा विश्‍वास 
धरणाऱ्याशिवाय जगावर विजय मिळविणारा कोण 
आहे? 


























देवाने आम्हाला त्याच्या पुत्राविषयी सांगितले 
ध्येशू रितरस्त आमच्याकडे पाणी व रक्त यांच्यासह 








देवाचा पुत्र आहे 
व्यक्तीमध्ये राहतो आणि ती व्यक्ति देवामध्ये रहाते. 
16आणि म्हणून आम्ही ओळखतो आणि त्या प्रीतीवर 


99 च 
हे कबूल करतो तर देव त्या 


आला. तो केवळ पाण्याठ्वारेच आमच्याकडे आला 
असे नाही तर पाणी आणि रक्ताद्वारे आला. ब आत्मा 
ही साक्ष देतो, कारण आत्मा सत्य आहे. "साक्ष देणारे 


307 


तीन साक्षीदार आहेत: ४आत्मा, पाणी आणि रक्त, 


1 योहान 5:8-5:21 





तर आम्हांस माहीत आहे की, जे काही आम्ही मागितले 





आणि तिघेही एकच साक्ष देतात. *जर आम्ही मनुष्यांनी 
दिलेली साक्ष स्वीकारतो, तर देवाने दिलेली साक्ष 
त्यांच्या साक्षीहन अधिक महान आहे हे आपण 
ओळखले पाहिजे. देबाने आपणास दिलेली साक्ष ही 
त्याच्या एकुलत्या एका पुत्राविषयीची आहे. !"जो कोणी 
देवाच्या पुत्रावर विश्‍वास ठेवतो त्याच्या स्वत:मध्ये 
ही साक्ष आहे. जो देवाच्या साक्षीबर विश्‍वास ठेवीत 
नाही, त्याने देवाला लबाड ठरविले आहे. कारण 
देवाने आपल्या स्वत:च्या पुत्राबाबत दिलेल्या साक्षीवर 
त्याने विश्‍वास ठेवला नाही. !'आणि देवाची जी साक्ष 
आहे ती ही आहे की, देवाने आपल्याला अनंतकाळचे 
जीवन दिले आहे आणि हे जीवन त्याच्या पुत्रामध्ये 

















आहे ते आम्हांला मिळालेच आहे. 

716जर एखाद्याला त्याचा भाऊ पापांत पडलेला 
दिसला आणि त्याचा परिणाम अनंतकाळचे मरण 
नसेल तर त्या भावासाठी त्याने प्रार्थना करावी. आणि 
देव त्याला जीवन देईल. ज्या गोष्टीचा परिणाम 
अनंतकाळचे मरण नाही अशा पापामध्ये 
'पडणाऱ्यासाठी जे जीबन (देव देतो) त्या जीवनाविषयी 
मी हे बोलत आहे. ज्या पापाचा परिणाम मरण आहे. 
अशा तऱ्हेच्या पापाबाबत तुम्ही प्रार्थना करावी असे 
मी म्हणत नाही. 'प्सर्ब अनीति हे पाप आहे, पण 
असे पाप आहे ज्याचा परिणाम मरण नाही. 

18आम्ही जाणतो की, जो कोणी देवाचे मूल झाला 

















क 12ज्याच्याजबळ व टा ळी जीवन 
आहे. ज्याच्याजवळ पुत्र आहे त्याला खरे जीवन 
आहे पण ज्याच्याजवळ पुत्र नाही त्याला खरे जीवन 
नाही. 





आता आपल्याला अनंतकाळचे जीवन आहे 

13जे देवाच्या पुत्राच्या नावावर विश्वास ठेवतात 
त्यांना मी या गोष्टी लिहीत आहे, यासाठी की, तुम्हाला 
अनंतकाळचे जीवन आहे, याविषयी तुम्ही निश्चिंत 
असावे, !*आणि आम्हांला देवामध्ये खात्री आहे की, 
जेव्हा आम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी त्याच्या इच्छेप्रमाणे 
प्रार्थना करतो, तेव्हा तो आमचे ऐकतो. !*आणि 
आम्हांला हे माहीत आहे की जर तो आमचे ऐकतो, 
तर कोणत्याही कारणासाठी जरी आम्ही प्रार्थना केली, 

















आहे तो पाप करीत रहात नाही. जो देवापासून जन्मला 
आहे. देव स्वत: त्याचे संरक्षण करतो आणि सैतान 
त्याला हात लावू शकत नाही. !”आम्हाला माहीत 
आहे 
त्या 





हे को आम्ही देवाचे आहोत, जरी संपूर्ण जग हे 
सैतानाच्या नियंत्रणाखाली आहे. २*पण आम्हाला 
माहीत आहे की देवाचा पुत्र आला आहे व त्याने 
आम्हाला समजबुद्धी दिलेली आहे, यासाठी की, जो 
खरा आहे त्या देबाला आम्ही ओळखावे. आणि 
आपणास माहीत आहे कौ, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त 
आला आहे व जो खरा देव आणि देवाचा पुत्र येशू 
ख्रिस्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. पिता हा खरा 
देव आहे आणि तो अनंतकाळचे जीवन आहे. माझ्या 
मुलांनो, स्वत:ला मूर्तिपूजेपासून दूर राखा. 



































योहानाचें दुसरे पत्र 


वडिलाकडून,* 

देवाने निवडलेल्या बाईना* व तिच्या मुलांना, 

सत्यात सह भागी असलेल्या लोकांप्रमाणे 
ज्यांच्यावर मी प्रीति करतो, आणि तुमच्यावर प्रीति 
करणारा मी एकटाच नाही, तर ज्यांची सत्याशी 
ओळख झाली आहे असे सर्वजणसुद्धा प्रीति करतात. 








न ठेवणारे अनेक फसवे भोंदू लोक जगात निघाले 
आहेत. असा फसविणारा भोंदू मनुष्य हाच 
ख्त्रिस्तविरोधी होय. सावध असा! यासाठी कौ 
ज्यासाठी आम्ही काम केले ते तुम्ही हातचे जाऊ 
देऊ > कड (१ * मिळावे 
देऊ नये तर त्याचे पूर्ण प्रतिफळ तुम्हांला . 
४जो मनुष्य ख्रिस्ताविषयीच्या शिकवणुकीप्रमाणे 











थ्या सत्यामुळे जे आमच्यामध्ये असते, ते आमच्यामध्ये 
अनंतकाळपर्यंत राहील. *देवपित्यापासून आणि 
पित्याचा पुत्र प्रभु येशू रित्रिस्त याजपासून कृपा, दया व 
शांति ही सत्यात व प्रीतित आपणाबरोबर राहोत. 

पित्याने आपल्याला दिलेल्या आज्ञेप्रमाणे तुमची 











चालत नाही, तर तिचे उल्लंघन करतो, त्याला देव 

मिळाला नाही. जो कोणी ख्िस्ताविषयीच्या 

शिकवणुकीप्रमाणे चालतो त्याला देवपिता व पुत्र 
क्ल मिळाले आ, 10्जर 

असे दोन्ही मिळाले आहेत. '*जर एखादा मनुष्य तुमच्या 

घरी आला आणि ख्रिस्ताची शिकवण आचरणात 

















'काही मुले सत्यात चालतात असे मला दिसून आले 
म्हणून मला फार आनंद झाला. 











आणीत नसला तर त्याला आपल्या घरात घेऊ नका. 
किंबा त्याला सलामही करू नका. "कारण अशा 











आणि आता, बाई, कुरिया, मी तुला नम्रपणे 

विनंति करतो की, आपण एकमेकांवर प्रीति करावी. 

मी ही तुला नवी आज्ञा करतो असे नाही, तर जी 

प्रारंभापासून तुला देण्यात आलेली होती. 6आणि 
वी व्य म्हणजेच आ 

त्याच्या आज्ञेत राहणे म्हणजेच प्रीति करणे होय. 














मनुष्याला जो कोणी सलाम करतो तो त्याच्या बाईट 
कामांमध्ये सहभागी होतो. 

1थमला जरी अनेक गोष्टी तुम्हांला लिहायच्या 
आहेत तरी त्या तुम्हांला मी शाई ब लेखणीने लिह 
इच्छित नाही. तर त्याऐवजी तुम्हांला भेटावे व प्रत्यक्ष 

















हीच आज्ञा आहे जी तुम्ही सुरुवातीपासून ऐकली 


सर्ब काही बोळावे अशी आशा मनात बाळगून आहे 














आहे: की तुम्ही प्रीतीचे जीबन जगावे. “येश मानवी 








म्हणजे आपला आनंद त्यामुळे परिपर्ण होईल. देवाने 





देह धारण करून या जगात आला या गोष्टीवर 
बिश्‍वबास 





वडील वडील याचा अर्थ कदाचित योहान प्रेषित असेल. 
वडील म्हणजे वयस्कर मनुष्य. तसेच मंडळीतील खास 
साहाय्यक असाही अर्थ. 


बाई या ठिकाणी याचा अर्थ मंडळी असा असेल व तिची 
मुले म्हणजे मंडळीचे सभासद. 





निवडून घेतलेल्या तुमच्या बहिणीची* मुले तुम्हांला 
सलाम सांगतात. 











बहीण पहिल्या वचनातील बाईची बहीण. याचा अर्थ 
कदाचित दुसरी स्त्री किंवा मंडळी होऊ शकेल. 





योहानाचें तिसरे पत्र 


वडिलाकडून,* 

माझा प्रिय मित्र गायस ज्याच्यावर मी सत्यामध्ये* 
प्रीति करतो त्यास, 

अ्माझ्या प्रिय मित्रा, जसे आध्यात्मिक जीवनात 
तुझे चांगले चालले आहे हे मला माहीत आहे तसेच 
इतर बाबतीतही तुझे चांगले चालावे आणि तुझे आरोग्य 
चांगळे असावे अशी मी प्रार्थना करतो. 3जेव्हा काही 
बंधु आले आणि सत्यात तू सातत्याने कसे चालतोस 
याविषयी त्यांनी साक्ष दिली आणि तू सत्याविषयीच्या 
विश्‍वासूपणाबद्दल मला सांगितले तेव्हा मला फार 
आनंद झाला. “माझी मुले सत्यात चालतात हे ऐकून 
जितका आनंद मला होतो तितका कशानेही होत 
नाही. 

आमाझ्या प्रिय मित्रा, आपल्या बंधूंच्या परक्‍्यांच्या 
कल्याणासाठी जे काही करणे तुला शक्‍य आहे ते त्‌ 
बिश्‍वासूपणे करीत आहेस. *जे बंधु आले व ज्यांनी 
त दाखविलेल्या प्रीतिविषयी मंडळीसमोर साक्ष दिली 
त्यांच्या पुढील वाटचालीकरिता देवाला आवडेल अशा 
प्रकारे शक्य ते सर्ब कर, कारण ते ख्िस्ताच्या 
सेवेसाठी दौऱ्यावर निघाले आहेत व 
अविश्‍वासणाऱ्यांकडून त्यांनी काहीही स्वीकारले 
नाही. “म्हणून आम्ही विश्‍वासणाऱ्यांनी त्यांना मदत 
केलीच पाहिजे. यासाठी की आम्ही सत्यासाठी 
एकमेकांचे भागीदार होऊ. 

































































'बडील हा योहान प्रेषित असावा. मंडळीतील खास मदतनीस. 
'बडीलधारी व्यक्ति. 

सत्य सत्य किंवा खिव्िस्ताविषयाची 'सुर्वाता' 
विश्‍वासणाऱ्यांना एकत्र बांधते. 





जी वार्ता 


शमी मंडळीला पत्र लिहिले पण दियत्रेफस ज्याला 
त्यांचा नेता व्हायचे आहे व जे सांगतो ते तो स्वीकारीत 
नाही. '१या कारणामुळे जेव्हा मी येतो तेव्हा तो जे 
करीत आहे ते दाखवून देईन. तो वाईट शब्दांनी 
खोटेपणाने माझ्याविरुद्ध बोळत आहे व एवढ्यावरच 
तो समाधान मानीत नाही, तर त्यात भर म्हणून 
बंधूंचा तो स्वीकार करीत नाहीच उलट मंडळीतील 
जे लोक त्यांचा स्वीकार करू इच्छितात त्यांना 
अडथळा करतो, आणि त्यांना मंडळीबाहेर घालवितो! 

1्माझ्या प्रिय मित्रा, जे चांगले आहे त्याचे अनुकरण 
कर. वाइटाचे अनुकरण करू नको. जे चांगले आहे 
ते जो करतो, तो देवाचा आहे. जो बाईट करतो त्याने 
देवाला पाहिले नाही. 

एयप्रत्येक जण देमेत्रियाविषयी चांगली साक्ष देतात 
व सत्यदेखील तसेच सांगते. आणि आम्ही देखील 
त्याच्याविषयी तसेच म्हणतो, आणि तुम्हांला माहीत 
आहे की, आमची साक्ष खरी आहे. 

1उमल्ड तुला पुष्कळ गोष्टी लिहावयाच्या आहेत 
'पण मला शाई व लेखणीने तुला लिहावे असे वाटत 
नाही. “त्याऐवजी, तुला लवकर भेटण्याची मला 
आशा आहे. मग आपल्याला समोरासमोर बोलता 
येईल. !तुझ्याबरोबर शांति असो. तुझे सर्व मित्र 
तुला सलाम सांगतात. तेथील सर्व मित्रांना नावाने 
आमचा सलाम सांग. 






































यहूदाचें पत्र 





येश ख्रिस्ताचा सेवक आणि याकोबाचा भाऊ 
असलेल्या यहदाकडन 
देवाने ज्या तुम्हांला पाचारण केले आहे त्यांस 





लागली. अनंतकाळच्या अग्निच्या शिक्षेसाठी ती 
राखून ठेवली आहेत. एक उदाहरण म्हणून ती 
आपल्यासमोर ठेवली आहेत. *अगदी तशाच प्रकारे, 








देवपिता तुमच्यावर प्रीती करतो व येशू ख्रिस्ताद्वारे 
तुम्ही सुरक्षित ठेवले जात आहात. 


र जे 5. व स्वप्नांनी आड र 
हे लोक जे तुमच्या गटात आले ते स्वप्नांनी बहकले 
वब त्यांनी आपली शरीरे विटाळली आहेत. ते प्रभचा 








श्देबाची करुणा, शांति आणि प्रीती तुम्हांला 
अधिकाधिक लाभो. 


जे चुका करतात त्यांना देव शिक्षा करील 

प्रिय मित्रांनो, जरी मली तुम्हांला आपल्या समाईक 
तारणाविषयी लिहिण्याची आतुरतेने तयारी करीत 
होतो तरी एका गोष्टीविषयी मला लिहावेसे वाटते. ते 
म्हणजे देवाने आपल्या संतांना, एकदा दिलेला विश्‍वास 
टिकविण्यासाठी लढत राहा. “याचे कारण 
ज्यांच्याविषयी पवित्र शास्त्रात फार पूर्वीच लिहिले 
आहे की अशी माणसे तुमच्यात चोरून शिरली आहेत. 
ते अधार्मिक लोक आहेत. अनीतीने वागण्यासाठी 
देवाची दया हे निमित्त आहे असे ते मानतात. आणि 
आमचा प्रभु ब एकमेव धनी अशा प्रभु येशू ख्रिस्ताला 
ते मानत नाहीत, जी शिक्षेसाठी यापूर्वीच नेमलेली 
होती, अशी ही माणसे आहेत. 

"जरी तुम्हांला या गोष्टी माहीत असल्या तरी 
मला तुम्हांला आठवण करून द्यावीशी वाटते की, 
ज्या प्रभूने आपल्या लोकांना एकदा इजिप्त देशातून 
सोडवून आणल्यानंतर ज्यांनी त्याच्याबर विश्वास 
ठेवण्याचे नाकारले; अशांचा त्याने नंतर नाश केला 
6तसेच ज्या देवदूतांनी आपली सार्वभौम सत्ता टिकवली 
नाही, परंतु आपली रहाण्याची जागा सोडून दिली, 
त्यांची देखील तुम्हाला आठवण करून द्यायला पाहिजे. 
देवाने त्यांना सर्वकालच्या बंधनांनी जखडून 
'काळोखात ठेवले यासाठी की शेवटच्या महान दिवशी 
त्यांचा न्याय करता यावा. "त्याचप्रमाणे, या 
देवदूतांसारखीच सदोम व गमोरा आणि त्या शहराच्या 
आसपासच्या नगरांनी लेंगिक अनीतीचे आचरण केले 
आणि अस्वाभाविक लैंगिक संबधाच्या मागे ती 



























































अधिकार बाजला ठेवतात वब ते गौरवी 
थोरामोठ्यांविरूद्ध (देबद्तांविरूद्ध) निंदानालस्तीची 
भाषा वापरतात. *मीखाएल जो मुख्य देवदत, याने 
जेव्हा मोशेच्या शरीराविषयी सेतानाबरोबर वाद 
घातला तेव्हा त्यानेसुद्धा त्याच्याविरुद्ध अपमानास्पद 
आरोप करण्याचे धाडस केले नाही. तो फकक्त म्हणाला, 
“प्रभु तुला धमकावो.” "पण हे लोक, ज्या गोष्टी 
त्यांना समजत नाहीत त्यांची हे निंदा करतात. आणि 
जनावरासारखे केवळ मूळ स्वभावाला अनुसरून जे 
काही त्यांना समजते. अगदी त्याच गोष्टीमुळे ते नाश 
पावतात. !'या लोकांसाठी हे फार वाईट आहे! 
'काईनाने जो मार्ग धरला तोच यांनी धरलेला आहे. 
आपला फायदा व्हावा म्हणून ते बलामाप्रमाणे गोंधळून 
मोकाट धावत सुटले आहेत आणि कोरहाच्या बंडाळीत 
भाग घेणाऱ्या लोकांचा नाश झाला तसाच या लोकांचा 
देखील नाश होत आहे. 'टहे लोक तुमच्या भातामध्ये 
दडलेले धोकादायक खडे, असल्यासारखे आहेत. ते 
खुशाल तुमच्याबरोबर जेवणखाणे करतात, ते फक्त 
स्वत:च चरत राहाणारे असे मेंढपाळ आहेत, ते पाणी 
नसलेल्या ढगांसारखे असून ते वाऱ्यामुळे वाहवत 
जातात. ते लोक म्हणजे हिवाळ्यातील फळहीन व 
समूळ उपटली गेलेली आणि दोनदा मेलेली झाडे 
आहेत. ते लोक आपल्या लज्जास्पद कामामुळे 
फेसाळणाऱ्या समुद्राच्या लाटांप्रमाणे आहेत, ते जणू 
काळ्याकुट्ट अंधारात दडलेले तारे असे आहेत 
74हनोख, आदामापासनचा सातवा मनुष्य यानेसुद्धा 
या लोकांविषयी असेच भाकोत केले आहे: “पाहा 
हजारो पवित्र देवदूतांसह प्रभु येत आहे. '*तो अखिल 
जगातील लोकांचा न्याय करील आणि सर्व लोकांना 
त्यांनी केलेल्या अधर्माच्या कामासाठी आणि देवाची 
























































311 


चाड न बाळगणाऱ्या पापी लोकांनी त्याच्याविरुद्ध जे 
कठोर, वाईट शब्द आपल्या तोंडावाटे काढले 
त्याकरीता तो त्यांना दोषी ठरवील.” 

“हे लोक कुरकुर करणारे ब दोष दाखविणारे 
आहेत, ते आपल्या वासनांप्रमाणे चालणारे आणि 














यहूदा 16-25 





आध्यात्मिक रीतीने बळकट करा. पवित्र आत्म्याने 
युक्त होऊन प्रार्थना करा. 
21 आणि ह , जीवनात घेऊन 
आणि तुम्हांला अनंतकाळच्या जीवनात घेऊन 
जाणाऱ्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या कृपेची वाट 
पाहत, देवाच्या प्रीतीत स्वत:ला राखा. 








आपल्या तोंडाने बढाया मारणारे लोक आहेत. ते 


2श्विश्‍वासात डळमळीत असलेल्या लोकांवर दया 








आपल्या फायद्यासाठी इतरांचा तोंडपूज़ेपणा करतात. 


सावधानतेचा इशारा आणि करावयाच्या गोष्टी 





श्पण, तुम्ही प्रियजनहो, आपल्या प्रभु येशू 


ख्िस्ताच्या प्रेषितांनी पूर्वी सांगितलेले शब्द आठवा 
18त्यांनी सांगितले, “काळाच्या शेवटी देवाविषयी थट्टेने 
बोलणारे लोक असतील, ते त्यांच्या स्वत:च्याच 
अधार्मिक इच्छांच्या मागे जातील.” 

४असे लोक फूट पाडतात. ते त्यांच्या मूळ 
स्वभावाप्रमाणे चालतात. त्यांना आत्मा नाही. 

2्पण तुम्ही प्रिय मित्रांनो, आपल्यापकित्र 
शिकविण्यात आलेल्या विश्‍वासात परस्परांना 














करा. “त्यांना अग्नीतन ओढन काढन वाचवा 
'पण दया दाखविण्याच्या वेळी काळजी घ्या. आणि 
त्यांच्या देहिक पापामुळे मळीन झालेल्या कपड्यांचा 
तिरस्कार करा. 
देवाची स्तुति करा 

24 आता, तुम्ही पड नये म्हणन तुम्हाला राखावयास 
जो समर्थ आहे आणि तुम्हाला आपल्या गौरवी 
समक्षतेत शुद्ध असे सादर करायला जो मोठ्या आनंदाने 
तयार आहे, त्याला आणि आपले तारण करणारा 
जो *एकच देब आहे, त्याला आपला प्रभु येश॒ हरित्रस्त 
याच्याठ्वठारे गौरव, मान, पराक्रम आणि अधिकार 
काल, आज आणि अनंतकाळ असो. आमेन. 

















योहानाला झालेले प्रकटीकरण 


योहान या पुस्तकाविषयी सांगतो 

हे येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आहे. ज्या गोष्टी 

लवकरच घडणे आवश्यक आहे, ते आपल्या 
सेवकांना दाखविण्यासाठी देवाने येशूला हे देवापासून 
प्रापत झाले ख्रिस्ताने त्याच्या देवदूताला पाठवून या 
सर्व गोष्टी योहानाला दाखविण्यास सांगितले . 
आ्योहानाने जे काही पाहिले त्या सर्व गोष्टींविषयी 
साक्ष दिली की येशू ख्रिस्ताने हे त्याला सांगितले; 
देवाकडून आलेला हा संदेश आहे. "जी व्यक्ती 
देवाकडून आलेल्या या संदेशाचे शब्द उघडपणे वाचते 
ती धन्य आहे. आणि जे लोक हा संदेश ऐकतात 
आणि त्यामध्ये लिहिलेल्या गोष्टी पाळतात ते धन्य 
आहेत. कारण आता जास्त वेळ उरला नाही. 


























योहान येशूचा संदेश मंडव्व्यांना कळवितो 

*योहानाकडून, 
आशियार* प्रांतातील सात मंडव्व्यांना: 

जो आहे, जो होता व जो येणार आहे त्या एकापासून 
(देवापासून): आणि त्याच्या सिंहासनासमोरील सात 
आत्म्यांकडून तुम्हांस कृपा ब शांति असो. "आणि 
येशू ख्रिस्त विश्‍वासू साक्षी आहे, जो मेलेल्यांमधून 
उठविले गेलेल्यांमध्ये पहिला आहे. पृथ्वीवरील 
राजांचा तो सत्ताधीश आहे. आणि जो येशू आमच्यावर 
प्रेम करतो, ज्या येशूने आम्हाला आमच्या पापांपासून 
त्याच्या रक्ताने मुक्त केले; “ज्याने आम्हांला राज्य 
आणि देवपित्याची सेबा करणारे याजक बनविले 
त्यायेशूला गौरव व सामर्थ्य अनंतकाळपर्यंत असोत! 
आमेन. 

पहा, येशू ढगांसह येत आहे! प्रत्येक व्यक्ति त्याला 
पाहील, ज्यांनी त्याला भोसकले ते सुद्धा त्याला 
'पाहतील. पृथ्वीबरील सर्व लोक त्याच्यामुळे आक्रोश 
करतील. होय, असेच होईल! आमेन. 


























शप्रभु देव म्हणतो, “मी अल्फा आणि ओमेगा* आहे. 
मी जो आहे, जो होतो आणि जो येत आहे. मी सर्वसमर्थ 
१मी योहान आहे, आणि मी तुमचा बंधु आहे. 
आपण ख्िस्तामध्ये एकत्र आहोत आणि आपण 
या गोष्टींमध्ये वाटेकरी आहोत. दु:खसहनात, 
राज्यात, धीराने सहन करण्यात, येशूच्या सत्यात 
आणि देवाच्या संदेशात मी बिश्‍वास्‌ होतो त्यामुळे मी 
'पात्म* नावाच्या बेटावर होतो. '"प्रभूच्या दिवशी 
आत्म्याने माझा ताबा घेतला. माझ्या मागे मी एक 
मोठा आवाज ऐकला. तो आवाज कर्ण्यासारखा ऐकू 
आला. 

1'तो आवाज म्हणाला, “तू या सर्व गोष्टी पाहतोस 
त्या तू पुस्तकात लिही, आणि सात मंडव्व्यांना पाठव: 
इफिस, स्मुर्णा, पर्गम, थुवतीरा, सार्दीस, फिलदेल्फिया 
आणि लावदिकीया.” 

12माझ्याबरोबर कोण बोलत आहे हे पाहण्यासाठी 
मी मागे वळलो, जेव्हा मी मागे वळालो तेव्हा मी 
सोन्याच्या सात दीपसमया पाहिल्या. '*मी कोणाला 
तरी दीपस्तंभामध्ये पाहिले जो “मनुष्याच्या 
पुत्रासारखा” होता. त्याने लांब पायघोळ झगा घातला 
होता. त्याने सोन्याचा पट्टा छातीवर बांधला होता. 
14त्याचे डोके आणि केस बर्फासारख्या पांढऱ्या 
लोकरीप्रमाणे शुभ्र होते. त्याचे डोळे अग्नीच्या 
ज्वालेसारखे होते. 

'5त्याचे पाय भट्टीत गरम झाल्यानंतर चमकणाऱ्या 
'पितळासारखे होते. त्याचा आवाज पुराचे पाणी जसा 
आवाज करते तसा होता. “त्याच्या उजव्या हातात 
सात तारे होते. त्याच्या तोंडातून दोन्ही बाजंनी तीक्ष्ण 
धार असणारी तरवार निघाली. तो दिवसाच्या मध्यान्ही 
अतिशय प्रखर तेजाने प्रकाशणाऱ्या सर्यासारखा दिसित 


होता. 



































अल्फा आणि ओमेगा ग्रीक मूळाक्षरातील पहिले आणि शेवटचे 
अक्षर याचा अर्थ प्रारंभ आणि शेवट आहे. 





आशिया आशिया मायनरचा पश्चिम भाग (सध्याचे तुर्कस्तान) 





'पात्म तुर्कस्तानजबळच्या अगीयन समुद्रातील एक लहानसे बेट. 


313 





'म्जेव्हा मी त्याला पाहिले, तेव्हा मी मेलेल्या 
माणसासारखा त्याच्या पायाजबळ पडलो त्याने त्याचा 
उजबा हात माझ्यावर ठेवला आणि म्हणाला, “घाबरू 
नको! मी पहिला आणि शेवटला आहे. मी जिवंत 
आहे, !*मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठी 
जिवंत आहे! आणि माझ्याजवळ मरणाच्या व 
अधोलोकाच्या किल्ल्या आहेत. '*म्हणून ज्या गोष्टी 
तू पाहतोस त्या लिही. ज्या गोष्टी आता घडत आहेत 
त्या लिही. आणि ज्या गोष्टी नंतर घडणार आहेत 
त्याही लिही. जे सात तारे तू माझ्या हातात पाहिलेस 
आणि ज्यात सात सोन्याच्या दीपसमया तू पाहिल्यास 
त्यांचा गुपित अर्थ हा आहे: सात दीपसमया या सात 
मंडव्व्या आहेत. आणि सात तारे हे सात मंडव्व्यांचे 
देवदूत आहेत. 








इफिस येथील मंडळीला 
“इफिस येथील मंडळीच्या दूताला हे लिही: “जो 
आपल्या उजव्या हातात सात तारे धरतो आणि 
सात सोनेरी दीपसमयांमधून चालतो त्याचे हे शब्द 








आहेत: “तू 'काय करतोस ते मला माहीत आहे. तू 





खूप काम करतोस व धीर धरतोस हे मला माहीत 


आहे. मला हे माहीत आहे की दुष्ट मनुष्यांचा तू 


स्वीकार करीत नाहीस आणि जे स्वत:ला प्रेषित 
समजतात पण जे तसे नाहीत त्यांची कसोटी तू घेतलेली 

लो, र खोटे मेकर को. समजले क 2०. १ 
आहेस आणि ते खोटे आहेत हे तुला समजले आहे 
3माझ्या नावासाठी त्‌ धीर धरलास. माझ्या नावामुळे 
त द:ख सोसलेस आहे आणि त थकला नाहीस 


ळ्ड 


“तरीही तुझ्याविरुद्ध माझे म्हणणे आहे: तू तुझी 














पहिली प्रीति सोडली आहेस. "ज्या उंचीवरून तू 


पडलास ते लक्षात आण! पश्‍चात्ताप कर व प्रथम जी 
कामे केलीस ती पुन्हा कर. जर त्‌ पश्‍चात्ताप केला 
नाहीस, तर मी येईन आणि तुझी दीपसमई तिच्या 
ठिकाणाहून काढून टाकीन. “पण असे काही आहे 
जे तू करतोस, तू निकलाईतांच्या* कृत्यांचा द्वेष 
करतोस, मीही त्यांच्या कृत्यांचा हेष करितो. 

7“आत्मा मंडव्व्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान 
आहेत तो ऐको! जो विजय मिळवितो त्याला मी 
जीवनाच्या झाडाचे (फळ) खाण्याचा अधिकार देईन. 
ते झाड देवाच्या सुखलोकात आहे. 





























निकलाईतांच्या चुकीच्या कल्पना अनुसरणारा समूह. 


प्रकटीकरण 1:17-2:17 


स्मुर्णा येथील मंडळीला 
'स्मुर्णा येथील मंडळीच्या दताला हे लिही: “जो 
'पहिला आणि शेवटला आहे त्याचे हे शब्द आहेत 
जो मेला होता पण पुन्हा जीबनात आला. *मला 
तुमचे क्लेश आणि गरिबी माहीत आहे. तरीही तुम्ही 
श्रीमंत आहात! ज्या बाईट गोष्टी लोक बोलतात 
त्याविषयी मला माहीत आहे, ते म्हणतात आम्ही 
'यहदी आहोत, पण ते नाहीत. ते सैतानाची सभा आहेत. 
1९जे दु:ख तुला सहन करायचे आहे त्याविषयी घाबरू 
नकोस. मी तुला सांगतो, तुम्हांपैकी काहींना तुमची 
परीक्षा पाहण्यासाठी सैतानाकडून तुरूंगात टाकतील 
आणि तुम्ही दहा दिवस छळ सहन कराल. पण 
तरीही मरेपर्यंत विश्‍वासू राहा आणि मग मी तुम्हांला 
जीवनाचा मुगुट देईन. 
11“ आत्मा मंडळ्व्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान 
आहेत तो ऐको. जो विजय मिळवितो त्याला दुसऱ्या 
मरणाची इजा होणारच नाही. 



































पर्गम येथील मंडळीला 

12“पर्गम येथील मंडळीच्या दूताला लिही: 
ज्याच्याकडे दोन्ही बाजूंनी धार असणारी तीक्ष्ण तरवार 

अ कळ ल ] 3मला क जेथे ब 
आहे, त्याचे हे शब्द आहेत, ''मला माहीत आहे जेथे 
सैतानाचे सिंहासन आहे तेथे तुम्ही राहता. तरीही 
तुम्ही माझ्या नावात दृढ आहात. अंतिपाच्या 
'काळामध्येसुद्धा माझ्यावर तुमचा असलेला विश्‍वास 
तुम्ही नाकारला नाही. अंतिपा माझा विश्‍वासू 
साक्षीदार होता. तो तुमच्या शहरात मारला गेला. 
क जेथे ल ९. क, वॉर यी 
सैतान जेथे राहतो असे ते तुमचे शहर आहे. 

146 (क क. क 

तरीही तुमच्याविरुद्ध माझे म्हणणे आहे: 

तुमच्यात असे लोक आहेत की जे बलामाची शिकवण 
आचरणात आणतात. बलामाने बालाकाला इस्राएल 
लोकांना पाप करायला कसे लावायचे ते शिकविले. 
त्या लोकांनी लैंगिक पापे करून आणि मूर्तीला 
वाहिलेले अन्न खाऊन पाप केले. '"त्याचप्रमाणे 
निकलाईताची शिकवण आचरणारे तुमच्यामध्येसुद्धा 
'काहीजण आहेत. '*म्हणून पश्‍चात्ताप करा! नाहीतर 
मी लवकरच तुमच्याकडे येईन आणि आपल्या 
तोंडातील तरवारीने त्यांच्याशी लढेन. 

17“आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान 
आहेत तो ऐका. जो विजय मिळवितो त्याला मी 

कळ. न. 

लपवून ठेवलेल्या मान्यातून काही देईन. मी त्याला 
पांढरा दगड (खडा) देईन ज्यावर नवीन नाव लिहिलेले 

त. ज्याला कध समजेल 
असेल. ज्याला तो प्राप्त होईल त्यालाच ते समजेल. 

































































प्रकटीकरण 1:18-3:10 


थुबतीरा येथील मंडळीला 
'*थुवतीरा येथील मंडळीच्या दूताला लिही: 
“देवाचा बकर क भ्र ज्याचे कध डोळे 
देवाचा पुत्र हे सांगत आहे, ज्याचे डोळे अग्नीच्या 





314 


सार्दीस येथील मंडळीला 
“सार्दीस येथील मंडळीच्या दूताला लिही: “जो 
७ ण र. >. 
देवाचे सात आत्मे धरतो ब सात तारे धरतो 











ज्वालेसारखे आहेत आणि ज्याचे पाय चमकणाऱ्या 
'पितळासारखे आहेत. '*मला तुमची कामे, तुमचे प्रेम 
आणि विश्‍वास, तुमची सेवा आणि धीर माहीत आहे. 

आणि तुम्ही पहिल्यापेक्षा आता जास्त करीत आहात 

हे माहीत आहे. 
2धतरीसद्धा कट म, यस 

सुद्धा तुमच्याविरुद्ध माझे म्हणणे आहे: 








2 जळ वी रे 
त्याचे हे शब्द आहेत. मला तुमची कामे माहीत 

क -जिवंत तमचा क्र 
आहेत, जिवंत असण्याबद्दल तुमचा लौकिक आहे. 
पण तुम्ही मेलेले आहात. जागे व्हा! जे उरलेले 
आहेत आणि मरणाच्या ह्यमार्गावर आहेत त्यांना 
मजबूत करा. कारण माझ्या देवाच्या दृष्टीने तुमची 
कृत्ये पूर्ण झाल्याचे मळा आढळले नाही. म्हणून 


ळर 











इजबेल नावाची स्त्री जी स्वत:ला संदेष्टी म्हणविते 


धर जे हळ पडळ र टी जे 
लक्षात ठेवा, जे तुम्हाला प्राप्त झालेले आहे आणि जे 





आणि ती तिच्या शिकवणीने माझ्या सेवकांना 
अनैतिक लैंगिक पाप व मूर्तीसमोर ठेवलेले अन्न 


व्र ळर रची स्य पश्‍चात्ताप 
तुम्ही ऐकले आहे त्याप्रमाणे वागा. आणि पश्‍चात्ताप 
करा. पण जर तुम्ही जागे होत नाही, तर मी एखाद्या 














खावयास मोहविते. तरी तुम्ही तिला खुशाल तसे 








चोरासारखा येईन आणि तुम्हाला हे कळणार नाही 





करू देता. 2'मी तिला तिच्या अनैतिक लैंगिक 
'पापाविषयी पश्‍चात्ताप करण्यासाठी वेळ दिला आहे. 
परंतु ती तसे करायला तयार नाही. “म्हणून मी 
तिला दु:खाच्या बिछान्यावर ख्िळवीन आणि जे 











'की मी नेमक्‍या कोणत्या वेळेला तुमच्याकडे येईन. 
“तरी तुमच्यात थोडे लोक आहेत जे सार्दीसमध्ये 

आहेत ज्यांनी स्वत:ला स्वच्छ राखले आहे. ते लोक 

माझ्याबरोबर चालतील. ते पांढरी वस्त्रे घालतील 














तिच्याबरोबर व्यभिचाराचे पाप करतात त्यांना 


कारण ते पात्र आहेत. "प्रत्येक व्यक्ति जी विजय 





भयंकर दु:ख भोगावयास लावीन. जर ती तिच्या 





मिळविते, ती त्यांच्यासारखी पांढरी वस्त्रे परिधान 





मार्गापासून पश्चात्ताप पाबली नाही “तर मी तिच्या 








करील. मी त्या व्यक्तीचे नाव जीवनाच्या पुस्तकातून 








अनुयायांना ठार मारून टाकीन. मग सर्व मंडव्व्यांना 
हे कळेल की मी तो आहे जो अंतःकरणे आणि मने 


काढणार तर नाहीच पण माझ्या पित्यासमोर व त्याच्या 
देवदूतांसमोर त्याचे नाव स्वीकारीन. “आत्मा 








'पारखतो. तुमच्या कृतींप्रमाणे मी प्रत्येकाला तुमचा 
मोबदला देईन. 

2*“पण थुवतीरा येथील मंडळीतील जे दुसरे लोक 
आहेत जे तिची शिकवण आचरीत नाहीत त्यांना मी 
सांगतो की, ज्या तुम्ही सैतानाची म्हणविलेली खोल 
गुपिते जाणली नाहीत, त्या तुमच्यावर मी दुसरे ओझे 
लादणार नाही. “मी येईपर्यंत जे तुमच्याकडे आहे 
त्याला धरून राहा. 

26'जो ब्रिजय मिळवितो ब शेवटपर्यंत माझ्या 
इच्छेप्रमाणे करतो त्याला मी राष्ट्रांवर अधिकार 


देईन. 























27“तो त्यांच्यावर लोहदंडाने अधिकार 
गाजबील मातीच्या भांड्यासारखा तो त्यांचा 
चुराडा करील.' स्तोत्र. 2:9 


जसा पित्याकडून मला अधिकार प्राप्त झाला 

कर 2ध्तसा मळ पी देईन 
आहे, तसा मीसुद्धा त्याला पहाटेचा तारा देईन. 
29आत्मा मंडव्व्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान 
आहेत तो ऐको. 











मंडव्व्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो 
ऐको. 
फिलदेल्फिया येथील मंडळीला 

7“फिलदेल्फिया येथील मंडळीच्या दूताला लिही: 

'जो पवित्र, सत्य, जो दाविदाची किल्ली ठेवतो 
त्याचे हे शब्द आहेत, जे तो उघडतो, ते कोणी बंद 
करू शकणार नाही आणि जे तो बंद करतो ते 
कोणी उघडू शकणार नाही. “मला तुमची कामे 
माहीत आहेत, पाहा मी तुमच्यासमोर दार उघडे करून 
ठेवले आहे. जे कोणीही बंद करू शकणार नाही. 
मला माहीत आहे की, तू दुर्बळ आहेस, तरी तू माझा 
शब्द पाळला आहेस, आणि माझे नाव नाकारले 
नाहीस. *जे सैतानाच्या सभास्थानाचे आहेत, ते 
स्वत:ला यहूदी समजतात पण ते यहूदी नाहीत तर ते 
खोटारडे आहेत. मी त्यांना तुमच्याकडे आणून तुमच्या 
'पाया पडायला लावीन. आणि त्यांना समजेल की मी 
तुमच्यावर प्रीति केली आहे. '*धीराने सहन 
करण्याविषयी तुम्ही माझी आज्ञा पाळली आहे. म्हणून 
सर्व जगावर जो संकटाचा समय येणार आहे त्यापासून 
मी तुम्हांला राखीन. हा त्रास जे लोक या पृथ्वीवर 
राहातात त्यांची परीक्षा होण्यासाठी होईल. 
































315 


11“मी लवकर येत आहे. जे तुझ्याकडे आहे त्याला 
घट्ट धरून राहा यासाठी की कोणीही तुझा मुगुट 
घेऊ नये. !*जो विजय मिळवितो त्याला मी माझ्या 
देवाच्या मंदिराचा खांब बनबीन. तो पुन्हा कधीही 
त्याला सोडणार नाही. मी त्याच्यावर माझ्या देवाचे 
नाव व माझ्या देवाच्या शहराचे नाव नवे यरुशलेम 
क, जे क. स्वर्गातन , 
असे लिहीन. जे माझ्या देवापासून तून खाली 
७. क कफ 2. 
येत आहे. आणि मी त्याच्यावर माझे नवे नाव लिहीन. 
13आत्मा मंडव्व्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान 
आहेत तो ऐको. 























'लाबदिकीया येथील मंडळीला 
'*“लावदिकीया येथील मंडळीच्या दूताला लिही: 
'जो आमेन* आहे, विश्‍वासू आणि खरा साक्षीदार 

आहे, देवाच्या निर्मितीबरील सत्ताधीश आहे त्याचे हे 
शब्द आहेत. '"मला तुमची कामे माहीत आहेत तुम्ही 
थंडही नाही ब गरमही नाही. माझी अशी इच्छा आहे 
की, तुम्ही दोन्हीपैकी एक काहीतरी असावे! '6पण, 
तुम्ही कोमट असल्याने- मी तुम्हांला तोंडातून 
(थुंकून) टाकणार आहे. ''तुम्ही म्हणता, 'मी श्रीमंत 
आहे, मी संपत्ति मिळविली आहे. आणि मला 
कोणत्याही गोष्टीची गरज नाही. पण तुम्हाला याची 
जाणीव होत नाही को, तुम्ही नीच, नराधम, दयनीय, 
गरीब, आंधळे ब ओंगळ आहात. '"मी तुम्हाला सल्ला 
देतो कौ, अग्नीत शुद्ध केलेले सोने माझ्याकडून 
बिकत घ्या, म्हणजे तुम्ही श्रीमंत व्हाल. आणि शुभ्र 
वस्त्रे बिकत घ्या ब तुमची लज्जास्पद नग्नता तुम्ही 
झाका. आणि स्पष्ट दिसावे म्हणून डोव्व्यात घालण्यास 
अंजन विकत घ्या. 

19ज्यांच्यावर मी प्रेम करतो, त्यांना दटावतो व 
शिस्त लावतो म्हणून कसोशीचे प्रयत्न करावयास 
लागा आणि पश्चात्ताप करा. "मी येथे आहे! मी 
'दाराजबळ उभा राहतो ब दार ठोठावतो. जर कोणी 
माझा आवाज ऐकतो आणि दार उघडतो, तर मी 
आत येईन आणि त्याच्याबरोबर जेबीन ब तोही 
माझ्याबरोबर जेवेल. >'“जो विजय मिळवील त्याला 
मी माझ्या सिंहासनावर बसण्याचा अधिकार देईन 
ज्याप्रमाणे मी विजय मिळविला आणि माझ्या पित्याच्या 
सिंहासनावर बसलो. “आत्मा मंडव्व्यास काय म्हणतो, 
हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.” 






























































आमेन या ठिकाणी येशूचे नाव म्हणून वापरले आहे. याचा 
अर्थ जे सत्य आहे त्याचे जोरदारपणे समर्थन करणे. 





प्रकटीकरण 3:11-4:11 


योहान स्वर्ग पाहतो 
तेव्हा मी पाहि आणि स्वर्गात दार माझ्यासमोर 
उघडलेले दिसले. आणि अगोदर जसा आवाज 

मी माझ्याशी बोलताना ऐकला होता तसाच आवाज 
मी ऐकला. तो आवाज कर्ण्याच्या आवाजासारखा 
होता. तो आवाज म्हणाला, “इकडे ये, आणि मी तुला 
यानंतर जे घडणार आहे ते दाखवितो.” 

त्याच क्षणी आत्म्याने माझा ताबा घेतला. तेथे 
स्वर्गात माझ्यासमोर सिंहासन होते. कोणी एक त्यावर 
बसलेले होते. *त्याबर जो बसला होता तो यास्फे व 
सार्दी या रत्नांसारखा होता आणि सिंहासनाभोवती 
पाचूसारखे दिसणारे मेघधनुष्य होते. “सिंहासनाभोवती 
चोबीस आसने होती, आणि त्या आसनांवर शुभ्र 
'कपडे घातलेले व डोक्यावर सोन्याचा मुगुट असलेले 
चोवीस वडील बसले होते. *सिंहासनापासून विजा व 
भिन्न आवाज निघत होते. शिवाय गडगडाट निघत 
होते. सिंहासनासमोर सात दिवे जळत होते. ते देवाचे 
सात आत्मे होते. “तसेच सिंहासनासमोर काचेच्या 
समुद्रासारखे काहीतरी दिसत होते. ते स्फटिकासारखे 
स्पष्ट होते. 

मध्यभागी, सिंहासनाभोवती चार जिवंत प्राणी होते 
आणि ते डोव्व्यानी भरले होते. पुढे डोळा, मागे डोळे. 
श्पहिला जिवंत प्राणी सिंहासारखा होता. दुसरा 
बेलासारखा होता. तिसऱ्याचा चेहरा मनुष्यासारखा 
होता. आणि चवथा उडत्या गरूडासारखा होता. "त्या 
प्रत्येक जिवंत प्राण्याला सहा पंख होते. व त्यांना 
सगळीकडे डोळे होते. त्यांच्या पंखाखालीसुद्धा डोळे 
होते. दिवस व रात्र न थांबता ते म्हणत होते: 
































“पवित्र, पवित्र, पवित्र, हा प्रभु देव सर्वसमर्थ 
जो होता, जो आहे, आणि जो येणार आहे.” 


£जेव्हा जेव्हा ते जिवंत प्राणी सिंहासनावर 
बसलेल्याचा गौरव, सन्मान ब उपकारस्तुति करीत 
होते आणि व जो सिंहासनावर बसलेला होता तो 
अनंतकाळपर्यंत जगत राहणारा आहे, !"तेव्हा तेव्हा 
जो सिंहासनावर बसला होता आणि अनंतकाळपर्यंत 
राहतो त्याच्यासमोर चोबीस वडील पाया पडत होते 
आणि त्याची उपासना करीत होते. ते आपले मुगुट 
सिंहासनासमोर ठेवत होते. व म्हणत होते की: 














11“ आमचा प्रभु आणि देव! तू गौरव, सन्मान 
आणि सामर्थ्य प्राप्तकरून घेण्यास योग्य 


प्रकटीकरण 5:1-6:6 





शक न ण. कळ. 
आहेस. तू सर्व काही तयार केलेस तुला 
वाटत होते म्हणून सर्व काही अस्तित्वात 
आले आणि करण्यात आले.” 








मग मी, जो सिंहासनावर बसला होता त्याच्या 
उजव्या हातात गुंडाळी पाहिली. गुंडाळीवर दोन्ही 
बाजूंनी लिहिले होते. आणि ती गुंडाळी सात शिक्के 
मारून बंद केली होती. 2आणि मी एक सामर्थ्यशाली 
देवद्‌त पाहिला. तो देबद्त मोठ्या आवाजात म्हणाला, 
'गुंडाळीचे शिक्के तोडून ती उघडण्यास कोण पात्र 








316 





1मग मी पाहिले सिंहासन आणि, चार जिवंत 
प्राणी ब बडीलजन यांच्या सभोवती अगणित देवदूतांची 
बाणी ऐकली, त्यांची संख्या अयुतांची अयुते व हजारो 
हजार होती. 'रदेवदूत मोठ्या आवाजात म्हणाले, 





'जो बधळलेला कोकरा होता तो सामर्थ्य, 
संपत्ति, शहाणपण आणि शक्ति, सन्मान, 
गौरव आणि स्तुतीस पात्र आहे!” 





1अप्रत्येक ७ निर्माण केलेली ळर 
प्रत्येक निर्माण केलेली वस्तु आकाशात व 





आहे?” परंतु स्वर्गात, पृथ्वीवर किंवा पृथ्वीखाली 
कोणीही ते शिक्के तोडण्यास आणि त्यामध्ये पाहण्यास 
समर्थ नव्हता. *मी खूप रडलो कारण ती गुंडाळी 
उघडून आतमध्ये काय आहे हे पाहण्याच्या योग्यतेच 
कोणीही नव्हते 

पण वडीलांपैकी एकजण मला म्हणाला 
'नकोस! पहा, यहदा वंशाचा सिंह, दाविदाचा अंकुर 





“रडू 


पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली व समुद्रातील अवघ्यांना मी 
असे गाताना ऐकले की, 





जो सिंहासनावर बसतो त्याला व 
'कोकऱ्याला स्तुति, सन्मान, गौरब आणि 
सामर्थ्य अनंतकाळपर्यंत असो!” 

14चार जिवंत ० नत 
चार जिवंत प्राणी म्हणाले, “आमेन!” मग 











'हा विजयी झाला आहे. तो गुंडाळी उघडण्यास व तिचे 
सात शिद्छे उघडण्यास समर्थ आहे.” 

मग मी एक कोकरा पाहिला. सिंहासनाच्या 
मध्यभागी उभा असलेला व त्याच्या भोवती चार 
जिवंत प्राणी असलेले मी पाहिले. ब वडीलही 
त्याच्याभोवती होते. कोकरा बांधल्यासारखा दिसित 
होता. त्याला सात शिंगे आणि सात डोळे होते. आणि 


की जण प्न ब "> 09 जगभर 
हे जणू दवाच सात आत्म असून ते सव जगभर 

















'वडीलजनांनी खाली पडून त्याला अभिवादन केले. 





6 मग मी पाहिले को, कोकऱ्याने सात 
शिक्कु यांपैकी एक उघडला. मी त्या चार जिवंत 
प्राण्यांपैकी एकाला ढगाच्या गडगडाटासारखे बोलताना 
ऐकले. तो म्हणाला, “ये!” “मी पाहिले आणि तेथे 
माझ्यासमोर पांढरा घोडा होता. घोडेस्वाराने धनुष्य 
धरले होते. त्याला मुगुट देण्यात आला होता. तो 











पाठविले होते. “्कोकरा आला आणि त्याने जो, 





निघाला, शत्रूचा पराभव करीत निघाला, तो विजय 








सिंहासनावर बसला होता, त्याच्या उजव्या हातातून 


मिळविण्यासाठी निघाला. 





ती गुंडाळी घेतली. “आणि जेव्हा त्याने ती घेतली 
तेव्हा चार जिवंत प्राणी ब चोबीस बडीलजन 
'कोकऱ्यासमोर उपडे पडले. प्रत्येकाजबळ वीणा व 














जेव्हा कोकऱ्याने दुसरा शिक्कु उघडला, तेव्हा 
मी दुसऱ्या प्राण्याला बोळताना ऐकले. तो म्हणाला, 
“ये!” *मी पाहिले तेव्हा लाल रंग असलेला दुसरा 











जळ शेड: क 
प्रत्यकाच्या हातात सुवासिक उदान भरलल्या 





घोडा निघाला. घोडेस्वाराला पृथ्वीवरून शांति काढून 





सोन्याच्या वाट्या होत्या. या वाट्या म्हणजे देवाच्या 
लोकांच्या प्रार्थना होत्या. *आणि त्यांनी नवे गाणे 
गाईले: 

'तू गुंडाळी घेण्यास आणि तिचे शिक्के 
उघडण्यास समर्थ आहेस, कारण तुला 
वधण्यात आले आणि तू आपल्या रक्ताने 
मनुष्यांना प्रत्येक वंशातून, वेगवेगव्व्या 
भाषा बोलणाऱ्या जमातीतून, आणि 
राष्टांतून विकत घेतले 

10 तू त्यांना राज्य आणि पृथ्वीवर आपल्या 
देवासाठी याजक बनविले आणि नंतर ते 
पृथ्वीवर सत्ता गाजवितील"” 























घेण्याचा अधिकार दिला होता. म्हणजे लोकांनी 
आपापसांत एकमेकाला ठार करावे. त्याला मोठी 
तरवार देण्यात आली होती. 

जेव्हा कोकऱ्याने तिसरा शिक्क उघडला, तेव्हा 
मी तिसऱ्या जिवंत प्राण्याला “ये!” 














बोलताना ऐकले, “ये! 
मी पाहिले तेव्हा माझ्यासमोर काळा घोडा होता व 
घोडेस्वाराच्या हातात तराजू होते असे मला दिसले 
मग मी जणू काय चारही जिवंत प्राणी बोलल्यासारखा 
आवाज ऐकला. ते म्हणत होते, “एक किलो गह 
'एका दिवसाच्या मजुरीइतके, आणि तीन किलो 

'एका दिवसाच्या मजुरीइतकी, मात्र तेल व द्राक्षारस 
वाया घालवू नका.” 











317 


"जेव्हा त्याने चौथा शिक्क । उघडला, तेव्हा मी 
चौथ्या जिवंत प्राण्याचा आवाज ऐकला. तो म्हणाला, 
“ये आणि पाहा!” *मी पाहिले तेव्हा माझ्यासमोर 
फिक्या रंगाचा घोडा मला दिसला. त्यावरच्या 
घोडेस्वाराचे नाव मृत्यु होते. आणि त्याच्या मागोमाग 
अधोलोक चालला होता. आणि त्यांना पृथ्वीच्या 
चौथ्या भागावर (पृथ्वीच्या पाब भागावर) लोकांना 
तरवारीने मारण्याचा, दुष्काळाने आणि पटकीने 
मारण्याचा व पृथ्वीवरील जंगली हिंग्र प्राण्यांकडून 
मारण्याचा अधिकार दिला होता. 

४जेव्हा त्याने पाचबा शिक्के । उघडला तेव्हा मी 
काही आत्मे वेदीखाली पाहिल. त्यांना देवाच्या 
वचनासाठी आणि त्यांनी राखलेल्या साक्षीमुळे ठार 
मारण्यात आले होते. 

1९े मोठ्या आवाजात म्हणाले, “पवित्र आणि सत्य 
प्रभु, कोठपर्यंत तू पृथ्वीबरील लोकांचा न्याय करणार 
नाहीस आणि आम्हाला ठार मारल्याबहल त्यांना 
शिक्षा करणार नाहीस?" !'त्या प्रत्येक आत्म्याला 
मग एक एक पांढरा शुभ्र झगा देण्यात आला. आणि 
त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांचे काही बांधव 
खिस्ताच्या सेवेत आहेत व यांना जसे मारण्यात आले, 
तसे त्यांनाही मारण्यात येईल ब ते पूर्ण होईपर्यंत 
त्यांनी थोडा वेळ थांबावे. 















































12मग कोकऱ्याला सहावा शिक्का] उघडताना मी 
पाहिले. तेव्हा मोठा भूकंप झाला, सूर्य मेंढीच्या 
केसांपासून बनविलेल्या काव्व्या कापडासारखा झाला. 
पूर्ण चंद्र रक्तासारखा लाल झाला. "ज्याप्रमाणे 
अंजिराचे झाड वारा आला म्हणजे अंजिरे खाली 
पाडते तसे आकाशातून तारे पृथ्वीवर पडले. '*जसे 
गुंडाळी गुंडाळतात तसे, आकाश गुंडाळले गेले. आणि 
प्रत्येक पर्वत व बेट त्याच्या स्थानावरून हलविले 
गेले. 

15मग सर्व लोक गुहेत, पर्वतांच्या, खडकांच्या 
मागे लपले. त्यामध्ये जगातील राजे, सत्ताधीश, 
सेनापती, श्रीमंत लोक आणि सामर्थ्यशाली लोक 
होते. प्रत्येक व्यक्ति, गुलाम किंवा स्वतंत्र लपून बसली. 
16लोक पर्वतांना आणि खडकांना म्हणाले , 
“आमच्यावर पडा. जो सिंहासनावर बसला आहे 
त्याच्या चेहऱ्यासमोरून आम्हांला लपवा. 
'कोकऱ्याच्या रागापासून आम्हाला लपवा. '”कारण 
त्याच्या रागाचा मोठा दिवस आला आहे. त्यासमोर 
'कोणीच टिकाव धरू शकत नाही!” 





























प्रकटीकरण 6:7-7:11 


इस्राएलचे एकशे चव्वेचाळीस हजार लोक 

ह; यानंतर मी चार देवदूतांना पृथ्वीच्या चार 

कोपऱ्यांना उभे राहिलेले पाहिले. देवदूतांनी 
पृथ्वीचे चारही दिशांचे वारे अडविले होते. जमिनीवर, 
समुद्रावर किंवा कोणत्याही झाडावर वारा वाहू नये 
म्हणून ते वाऱ्याला थोपवीत होते. तेव्हा मी आणखी 
एक देवदूत पूर्वेकडून वर येताना पाहिला. या 
देवदूताकडे जिवंत देवाचा शिक्कू । होता. या देवदूताने 
त्या चार देवदूतांना मोठ्या आवाजात बोलाविले. हे 
चार देवदूत असे होते की ज्यांना देवाने पृथ्वी व 
समुद्राला इजा करण्याचे सामर्थ्य दिले. देबदूत त्या 
देवदूतांना म्हणाला, **जमिनीला, किंवा समुद्राला 
किंवा झाडांना, जे देवाची सेवा करतात त्या लोकांना 
आम्ही शिक्का  मारेपर्यंत इजा करू नका.” “मग मी 
ज्यांना शिक्कू । मारला होता त्यांची संख्या ऐकली. 






































इस्राएल लोकांच्या प्रत्येक वंशावर शिक्कु । मारला, 
ते एकशे चव्बेचाळीस हजार होते. 

र, यहूदा वंशातील 12,000 लोकांना 
रऊबेन वंशातील 12,000 लोकांना 
गाद वंशातील 12,000 लोकांना 

6 अशेर वंशातील 12,000 लोकांना 
'नफताली वंशातील 12,000 लोकांना 
मनश्शे वंशातील 12,000 लोकांना 

7 शिमोन बंशातील 12,000 लोकांना 
लेवी वंशातील 12,000 लोकांना 
इस्साखार वंशातील 12,000 लोकांना 

$ जबुलून वंशातील 12,000 लोकांना 
योसेफ वंशातील 12,000 लोकांना 
बन्यामिन बंशातील 12,000 लोकांना 

मोठा समुदाय 


श्र्यानंतर मी पाहिले, तेव्हा अफाट लोकसमुदाय 
मला दिसला. तेथे इतके लोक होते की, कोणालाही 
ते मोजता आले नसते. ते प्रत्येक राष्ट्राचे, वंशाचे, 
जमातीचे, आणि भाषेचे लोक होते. हे लोक 
सिंहासनासमोर आणि कोकऱ्यासमोर उभे होते. त्या 
सर्वांनी पांढरे शुभ्र झगे घातले होते आणि त्यांच्या 
हातात झावळ्व्याच्या फांद्या होत्या. '"ते मोठ्याने ओरडत 
होते, “तारण आमच्या देवाचे आहे. ब आमच्या 
'कोकऱ्याचे आहे, जो सिंहासनावर बसतो.” ! 
देवदूत सिंहासनाभोबती उभे होते आणि वडिलजनांच्या 
आणि चार प्राण्यांच्या भोबती उभे होते. 


























37 र की, 


प्रकटीकरण 7:12-9:5 


318 





सिंहासनासमोर पाल थे पडले आणि त्यांनी देवाची 


रक्तमिश्रित गारा ब अग्नि पृथ्वीवर टाकण्यात आले. 





आराधना केली. !“ते म्हणाले, “आमेन! स्तुति गौरव, 
शहाणपण, आभार, सन्मान, सामर्थ्य आणि पराक्रम 
अनंतकाळासाठी आमच्या देवाची आहेत. आमेन!” 
13मग बडीलांपैकी एकाने मला विचारले, “हे 
पांढरे झगे घातलेले कोण आहेत? व कोठून आले 
आहेत?” 
14मी म्हणालो, “महाराज, आपणाला माहीत आहे.” 
आणि तो वडील म्हणाला, “हे लोक मोठ्या त्रासातून 
बाहेर आलेले आहेत, त्यांनी त्यांची वस्त्रे कोकऱ्याच्या 











तेव्हा पृथ्वीचा एक तृतीयांश भाग आणि एक तृतीयांश 
झाडे व सर्व हिरवे गवत जळून गेले. 

*्दुसऱ्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजविला. तेव्हा 
अग्नीने जळत असलेल्या मोठ्या डोंगरासारखे 
काहीतरी समुद्रात टाकले गेल. आणि एक तृतीयांश 
समुद्राचे रक्त झाले. *आणि एक तृतीयांश समुद्रातील 
जीव मेले. आणि एक तृतीयांश जहाजे नष्ट झाली. 

10तिसऱ्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजविला तेव्हा 
'एक मोठा तारा मशालीप्रमाणे पेटलेला आकाशातून 























रक्तात धुतली आहेत. आता स्वच्छ ब शुभ्र झाले 
आहेत. !*म्हणन आता हे लोक देवाच्या 


पडला. तो तारा नद्यांच्या एक तृतीयांश भागावर पडला 
आणि झऱ्यांच्या एक तृतीयांश भागावर पडला. "त्या 





सिंहासनासमोर आहेत. हे लोक देवाची त्याच्या 
मंदिरात रात्रंदिवस सेवा करतात आणि जो 


ताऱ्याचे नाव कडूदबणा आणि एक तृतीयांश पाणी 
क वी ळे 3. पळ क पिऊन 'पष्कळ 
कडू झाले. ते कडू असलेले पाणी पिऊन पु' 











सिंहासनावर बसलेला आहे, तो त्यांचे रक्षण करील. 
*6त्या लोकांना पुन्हा केव्हाच भूक लागणार नाही. 








पिक गतेळा सी 
लोक मेले. 
'थ्चौथ्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजविला. तेव्हा 








त्यांना पुन्हा केव्हाच तहान लागणार नाही. सूर्यामुळे 


सूर्याच्या एक तृतीयांश भागावर आघात झाला. चंद्राच्या 


द 








त्यांना बाधा होणार नाही. कोणतीही उष्णता त्यांना 
जाळून टाकणार नाही. !”सिंहासनाच्या मध्यभागी 


एक तृतीयांश भागावर व ताऱ्यांच्या एक तृतीयांश 
भागावर आघात झाला. त्यामुळे त्याचा एक तृतीयांश 











असलेला कोकरा त्यांचा मेंढपाळ असेल. ज्या झऱ्यांचे 
पाणी जीवन देते तेथे तो त्यांना नेईल. आणि देव 
त्यांच्या डोळ्यांतील सर्व अश्रु पुसून टाकील.” 





सातवा शिक्का 

8 'कोकऱ्याने सातवा शिक्कु 1 उघडला. तेव्हा स्वर्गात 

अर्धा तासपर्यंत सर्वत्र शांतता होती. “आणि मी 
सात देवदूतांना देवासमोर उभे असलेले पाहिले. त्यांना 
सात कर्णे दिले होते 

*दुसरा देवदूत आला आणि वेदीजबळ उभा 
राहिला. या देवदूताकडे सोनेरी धूप ठेवण्याचे भांडे 
होते, त्यांच्याकडे धूप प्रार्थनेसह अर्पण करण्यासाठी 
दिले होते. ह्या प्रार्थना देवाच्या पवित्र लोकांच्या होत्या. 
देवदूताने त्याचे अर्पण सिंहासनासमोर सोनेरी वेदीवर 
ठेवले. *धुपाचा धूर देवदूताच्या हातातून देवाच्या 
सिंहासनासमोर गेला. धूर देवाच्या लोकांच्या प्रार्थनेसह 
गेला. “मग देवदूताने धुपाटणे घेऊन, वेदीवरील 
अग्नीने ते भरले व ते पृथ्वीवर टाकले तेव्हा विजा 
चमकू लागल्या. मेघांचा गडगडाट ब इतर आवाज 
झाले. आणि भूकंप झाला. 





























सात देवदूत त्यांचे कर्णे वाजवितात 
५मग सात देबदूत त्यांचे कर्णे बाजविण्यास तयार 
झाले. “पहिल्या देवदूताने कर्णा वाजविला आणि 








भाग काळा झाला. दिवसाचा एक तृतीयांश काळा 
भाग झाला. रात्रीचा एक तृतीयांश भाग काळा झाला. 

3मी पाहत असताना, आकाशात उंचावर मी 
गरूडाला उडताना पाहिले. गरूड मोठ्या आवाजात 
म्हणाला, “संकट! संकट! संकट, पृथ्वीवर राहणाऱ्या 
लोकांवर संकट येत आहे. हे संकट तीन देवदूतांनी 
कर्णा बाजबिल्यावर येईल.” 

पाचव्या देबदूताने त्याचा कर्णा वाजविला, तेव्हा 

मी आकाशातून एका ताऱ्याला पृथ्वीवर पडताना 
पाहिले. >अथांग दऱ्याकडे नेणाऱ्या खोल बोगद्याची 
किल्ली त्याला देण्यात आली. "मोठ्या भट्टीतून धूर 
यावा तसा त्या बोगद्यातून धूर येऊ लागला. बोगद्यातून 
येणाऱ्या धुरामुळे सूर्य आणि आकाश काळे झाले 
3मग धुरातून टोळधाड पृथ्वीबर आली. त्यांना 
पृथ्वीवरील किंचवासारखा दंश करण्याचा अधिकार 
दिला होता. *टोळांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी 
गवताला, रोपांना किंबा झाडांना हानि पोहचवू नये. 
ज्या लोकांच्या कपाळावर देवाचा शिक्कु मारण्यात 
आला नसेल त्यांनाच चावण्यास त्यांना सांगण्यात 
आले होते. *या टोळांना लोकांना वेदना देण्यासाठी 
पाच महिने वेळ दिला होता. अधिकार दिला होता. 
पण त्यांना लोकांना ठार मारण्याचा अधिकार देण्यात 
आला नव्हता. त्यांच्या दंशाने ज्या वेदना होत त्या 
बेदना विंचबाने डंख मारल्यावर होतात तशा होत 



























































319 


होत्या. “या दिवसात अनेक जण मरण्यासाठी मार्ग 
शोधण्याचा प्रयत्न करतील पण त्यांना तो सापडणार 





प्रकटीकरण 9:6-10:9 


बदलली नाहीत. आणि आपल्या हातांनी ज्या गोष्टी 
र होते री च. सैतानाची 
ते करीत होते त्यापासून वळले नाहीत. ते सेतानाची 

















नाही. त्यांना मरावेसे बाटेळ पण मरण त्यांच्यापासून 
लपून राहील. 





म्हणजे सोने, चांदी, तांबे, दगड आणि लाकूड यांच्या 
मूर्तीची, ज्या पाह शकत नाहीत, ऐक शकत नाहीत 





ग्युद्धासाठी तयार असलेल्या घोड्यांसारखे टोळ 


ब चाल शकत नाहीत, अशांची भक्ति करण्याचे 





दिसत होते. त्यांच्या डोक्यांवर त्यांनी सोनेरी 
> सोलो होते. क क वि क: 
मुगुटासारखे काही घातले होते. त्यांचे चेहरे मनुष्यांच्या 





त्यांनी थांबविले नाही. 2'या लोकांनी इतरांना 
मारण्यापासन आपली अंत:करणे बदलली नाहीत 








चेहऱ्यासारखे दिसत होते. *त्यांचे केस स्त्रियांच्या 
केसांसारखे होते. त्यांचे दात सिंहाच्या दातांसारखे 
होते. *त्यांची छाती लोखंडी उरस्त्राणासारखी 
(चिलखतासारखी) दिसत होती आणि त्यांच्या पंखांचा 
आवाज युद्धात वेगाने धावणाऱ्या अनेक घोडयांच्या 
'रथासारखा होता. !0त्यांना विंचवासारख्या शेपट्या व 
नांग्या होत्या. लोकांना पाच महिने वेदना देण्याची 
त्यांच्या शेपटीत ताकद होती. !'टोळांचा एक राजा 
होता. हा राजा अथांग दऱ्याचा दत होता. यहदी भाषेत 
त्याचे नाव अबहोन, आणि ग्रीक भाषेत त्याचे नाव 
अपुल्लोन (विध्वंसमूलक) होते. “पहिले मोठे संकट 
आता येऊन गेले होते. आणखी दोन मोठी संकटे 
येणार आहेत. 

13सहाव्या देवदताने त्याचा कर्णा वाजविला. तेव्हा 
मी देवासमोर असलेल्या सोनेरी वेदीबरून चारपैकी 
एका शिंगापासून येणारा आवाज ऐकला. '*तो आवाज 
त्या सहाव्या दूताला ज्याच्याकडे कर्णा होता त्याला 
म्हणाला, “फरात नदीवर बांधून ठेवलेले चार देवदूत 
सोड.” 'ते चार देवदूत या घटकेसाठी, या दिवसासाठी, 
या महिन्यासाठी, या वर्षासाठी तयार ठेवले होते. 
पृथ्वीवरील एक तृतीयांश लोकांना मारण्यासाठी हे 
देवदत सोडण्यात आले. !“घोडदळाची संख्या मी 
ऐकली. तो 200,000,000 इतके घोडदळ होते. !“माझ्या 
दृष्टान्तात मी घोडे आणि घोड्यांवर असलेले स्वार 
पाहिले. ते अशा प्रकारे दिसत होते: तांबड्या रंगाचे, 
गडद निळे आणि पिवळे असे त्यांचे उरस्त्राण (चिल 
खत) होते. घोड्यांची मस्तके सिंहाच्या मस्तकासारखी 
दिसित होती. घोड्यांच्या तोंडातून अग्नि, धूर ब गंधरस 
येत होते. !*घोडयांच्या तोंडातून येणाऱ्या या तीन 
पीडा - अग्नि, धूर व गंधरस यामुळे पृथ्वीवरील 
एक तृतीयांश लोक मारले गेले. “घोड्यांची शक्ति 
त्यांच्या तोंडात तशी त्यांच्या शेपटीतसुद्धा होती. त्या 
शेपट्या सापासारख्या असून त्यांना दंश करण्यासाठी 
डोके होते. ते लोकांना जखमी करीत असत. इतर 
लोकांना या वाईट गोष्टींमुळे मारले गेले नाहीत. पण 
तरीही या लोकांनी आपली अंत:करणे व जीविते 







































































खन चेटके तसेच लेंगिक पापांपासन आणि चोरीपासन 
परावृत्त झाले नाहीत. 


देवदूत आणि लहान गुंडाळी 
| मग मी आणखी एक शक्तीशाली देवदूत 
स्वर्गातून येताना पाहिला. तो ढगांनी 
आच्छादलेला होता. त्याच्या डोक्यावर मेघधनुष्य होते. 
त्याचा चेहरा सूर्यासारखा होता, त्याचे पाय जणू काय 
अग्नीचे खांब होते. "त्याने लहान गुंडाळी धरली 
होती, जी त्याच्या हातात उघडी होती. त्याने त्याचा 
उजवा पाय समुद्रात ठेवला होता व डावा पाय जमिनीवर 
ठेवला होता. “आणि त्याने सिंहाच्या गर्जनेसारखी 
मोठ्याने गर्जना केली. जेव्हा तो ओरडला, तेव्हा त्या 
सात मेघगर्जनांनी आपापले शब्द उच्चारले . “जेव्हा 
त्या सात मेघगर्जना बोलल्या, त्यावेळी मी लिहिणार 
एवढ्यात मला आकाशातून वाणी आली, ती म्हणाली, 
“सात मेघगर्जनांनी काढलेले शब्द बंद करून ठेव. 
ते लिहू नको.” 
मग ज्या देवदूताला मी समुद्रात ब जमिनीवर 
पाहिले होते त्याने आपला उजबा हात स्वर्गाकडे 
उचलला. “जो अनंतकाळ जगतो, ज्याने आकाश व 
त्यातील सर्व काही बनविले, पृथ्वी ब तीवरील सर्व 
'काही बनविले, समुद्र ब त्यातील सर्व काही बनविले, 
त्याच्या नावाने शपथ वाहिली. आणि म्हणाला, “आता 
आणखी विलंब होणार नाही! “पण जेव्हा सातवा 
देवदूत कर्णा बाजविण्याच्या तयारीत असेल त्या 
दिवसात देवाची गुप्त योजना पूर्ण होईल. त्याचे सेबक 
जे संदेष्टे (भविष्यवादी) त्यांना दिलेल्या वचनानुसार 
घडून येईल.” 
तेव्हा आकाशातून झालेली बाणी जी मी ऐकली 
होती ती पुन्हा मला बोलली, “जा, गुंडाळी घे, जी 
गुंडाळी समुद्र ब जमीन यावर उभ्या असलेल्या 
देबदूताच्या हातात उघडी आहे ती घे.” 
श्रम्हणून मी त्या देवदूताकडे गेलो ब मला ती 
लहान गुंडाळी दे असे म्हणालो. तो मला म्हणला, 
'ही घे, आणि ही खा. ती खाल्ल्याने तुझे पोट कडू 







































































प्रकटीकरण 10:10-11:18 





होईल. पण तुझ्या तोंडाला मात्र ते मधासारखे गोड 


320 


राष्टाचे लोक त्या साक्षीदारांच्या शरीरांकडे पाहतील. 





लागेल.” !९मी ती लहान गुंडाळी देवदूताच्या हातून 


पण त्यांना पुरण्यास नकार देतील. !"पृथ्वीवर राहणारे 





घेतली ब खाऊन टाकली. माझ्या तोंडात मला ती 


लोक त्या दोन साक्षीदारांच्या मृत्यूने आनंद पावतील 











मधासारखी गोड वाटली. पण जेव्हा ती मी खाल्ली, ते मेजवान्या आयोजित करतील व एकमेकांना भेटी 
तेव्हा माझे पोट कडवट झाले. !'तेव्हा मला सांगण्यात पाठवतील. ते असे करतील कारण या दोन 





आले, “तू पुन्हा पुष्कळ लोकांना, राष्ट्रांना, वेगवेगव्व्या 
भाषा बोलणाऱ्यांना ब राजांना संदेश सांगितले 
पाहिजेत.” 





दोन साक्षीदार 

। । मग मला मोजमाप करण्यासाठी वापरण्यात 

येण्यासारखी काठी देण्यात आली. आणि मला 
सांगण्यात आले, “जा आणि देवाचे मंदीर, वेदी व 
तेथील उपासकांचे मोजमाप कर. “पण बाहेरचे अंगण 
सोडून दे. त्याचे मोजमाप करू नको. कारण ते 
विदेशी लोकांना दिलेले आहे. ते बेचाळीस महिने 
पवित्र शहर तुडवितील. *आणि मी माझ्या दोन 
साक्षीदारांना सामर्थ्य देईन. ते देवाचा संदेश 1,260 
दिवस देतील. ते तागाची वस्त्रे घालतील.” “हे 
दोन साक्षीदार म्हणजे दोन जैतुनाची झाडे आहेत. 
आणि पृथ्वीच्या प्रभूसमोर असणाऱ्या दीपसमया 
आहेत. *जर एखाद्या व्यक्तीने त्या साक्षीदारांना 
दुखविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या तोंडातून अग्नि 
निघून त्यांच्या शत्रूंना भस्म करीत राहत असे. जो 
कोणी त्यांना इजा करण्याचा प्रयत्न करीत असे 
त्याला अवश्य मरावे लागे. “या साक्षीदारांना ते संदेश 
देत असताना पाऊस पडला तर तो थांबविण्याचे सामर्थ्य 
आहे. त्या साक्षीदारांना पाण्याचे रक्त करण्याचे सामर्थ्य 



































साक्षीदारांनी पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना अतोनात 
क्लेश दिले होते. 

1पण साडेतीन दिवसांनंतर देबाकडील जीवनाच्या 
श्वासाने त्या साक्षीदारांमध्ये प्रवेश केला. आणि ते 
त्यांच्या पायांवर उभे राहिले. ज्या सर्व लोकांनी त्यांना 
पाहिले ते सर्व घाबरून गेले. 

!मग त्या दोन साक्षीदारांनी स्वर्गातून मोठा आवाज 
ऐकला. तो म्हणाला, “इकडे वर या!” मग ते दोन 
साक्षीदार ढगातून स्वर्गात गेले. त्यांच्या शत्रूंनी त्यांना 
बर जाताना पाहिले. 

'3त्याच वेळेला मोठा भूकंप झाला. एक दंशाश 
शहर नष्ट झाले व भूकंपात सात हजार लोक मारले 
गेले. जे लोक मेले नाहीत ते खूप घाबरले होते. 
त्यांनी स्वर्गातील देवाला गौरव दिले. 

दुसरे मोठे संकट संप. तिसरे मोठे संकट 
लवकरच येत आहे. 


























सातवा कर्णा 
] 5सातव्या डक क्य प्र बाजविला 
सातव्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजविला. तेव्हा 
स्वर्गात मोठ्याने आवाज झाले. ते आवाज म्हणाले: 





1) “जगाचे 


चे राज्य आता आमच्या प्रभचे व त्याच्या 
ख्रिस्ताचे झाले आहे. आणि तो 





आहे. पृथ्वीवर प्रत्येक प्रकारचे संकट पाठविण्याचे 
सामर्थ्य आहे आणि त्यांना पाहिजे तितके वेळा ते हे 
करू शकतात. 

7आणि जेव्हा दोन साक्षीदार त्यांचा संदेश देण्याचे 


संपवतील तेव्हा त्या अभांग दऱ्यातून येणारा प्राणी 








अनंतकाळपर्यंत राज्य करील.” 





16मग जे चोबीस वडील सिंहासनावर बसले होते, 
री री चेहऱ्यावर र त्यांनी देवाची 
ते आपल्या चेहर पडले त्यांनी आणि देवाची 
भक्ती केली. हे बडील देवासमोर त्यांच्या सिंहासनावर 











त्यांच्याशी लढाई करील. प्राणी त्यांचा पराभव करील 
व, त्यांना मारून टाकील. "त्या साक्षीदारांची शरीरे 
मोठ्या शहराच्या रस्त्यावर पडतील. त्या शहरांचे 
नाव सदोम आणि इजिप्त असे आहे. शहरांच्या या 
नावांना विशेष अर्थ आहे. या शहरातच आपल्या 
प्रभूला वधस्तंभावर मारण्यात आले. “साडेतीन 
दिवसांपर्यंत प्रत्येक वंशाचे. जमातीचे, भाषेचे आणि 





























तागाची वस्त्रे जाडेभरडे तागाचे वस्त्र. दुःख व्यक्त करण्यासाठी 
'काही वेळा लोक ते वापरतात. 


क य 
बसल. 'त॑ म्हणाल: 


“आम्ही तुझे आभार मानतो. सर्वसमर्थ प्रभु 
देवा, तूच एक आहेस की जो तू आहेस 
ब होतास. आम्ही तुझे उपकार मानतो क 
रण तुझे महान सामर्थ्य वापरून सत्ता 
चालविण्यास सुरुवात केलीस 
18 जगातील लोक रागावले पण आता तुझा 
राग आला आहे, आता मेलेल्या माणसांचा 
न्याय करण्याची वेळ आली आहे. तुझे 











321 





सेवक, संदेष्टे यांना बक्षीस देण्याची वेळ 


प्रकटीकरण 11:19-13:2 





मग मी आकाशातून एक मोठी वाणी ऐकली. 





आली आहे. आणि तुझ्या पवित्र लोकांना 
बक्षिस देण्याची वेळ आली आहे. जे 


ती म्हणाली, “तारण, सामर्थ्य, आमच्या देवाचे राज्य 
आणि त्याच्या ख्रिस्ताचा अधिकार ही आली आहेत. 





लहानमोठे लोक तुझा आदर करतात, 
त्यांना बक्षिस देण्याची वेळ आली आहे. 
जे पृथ्वीचा नाश करतात, त्यांचा नाश 
करण्याची वेळ आली आहे!” 











19मग देवाने स्वर्गातील मंदिर उघडले. तेव्हा तेथे 


'कारण आमच्या भावांना दोष लावणारा जो अहोरात्र 
आमच्या देवासमोर त्यांना शिव्याशाप देत होता, याला 
खाली फेकण्यात आले आहे. आमच्या देवासमोर तो 





होता, त्याचा ! आमच्या भावांनी कोकऱ्याच्या रक्ताने 
आणि जे सत्य ते सांगत होते, त्या सत्याने पराभव 











कराराचा कोश दिसिळा आणि विजा चमकू लागल्या. 


1) 
क 
1) 
खा 
आमच्या भावांवर दिवस आणि रात्र दोषारोप करीत 
हो 
ञ 
केला 


ला. त्यांनी त्यांच्या जिबांबवर अति प्रेम केले नाही. 





गोंगाट, गडगडाट, भूकंप व गारांचे बादळ झाले. 


स्त्री आणि प्रचंड साप 

| ऱे आणि मग एक अद्‌भुत महान चिन्ह 
आकाशात व्सिले. तेथे एक स्त्री होती. ती 
सूर्याचा पेहराव केलेली होती. चंद्र तिच्या पायाखाली 
होता. तिच्या डोक्यावर बारा ताऱ्यांचा मुगुट होता. 
ती स्त्री गरोदर होती. ती (बाळाला) जन्म देणार 
असल्याने वेदनांनी ओरडली. *मग दुसरे एक चिन्ह 
आकाशात द्सिले: तेथे फार मोठा तांबडा साप होता. 
त्या सापाला सात डोकी होती व त्या सातही डोक्यांवर 
एक एक मुगूट होता. त्या सापाला दहा शिंगे सुद्धा 
होती. “त्या सापाने आपल्या शेपटीच्या फटकाऱ्याने 
एक तृतीयांश तारे झटकून पृथ्वीबर खाली टाकून 
दिले. जी स्त्री बाळाला जन्म देणार होती त्या स्त्रीच्या 
समोर तो प्रचंड साप उभा राहिला. त्या सापाला त्या 
स्त्रीने जन्म दिलेल्या बाळाला खायचे होते. 'त्या स्त्रीने 
एका मुलाला जन्म दिला. तो मुलगा लोखंडी दंडाने 
सर्व राष्टांवर सत्ता चालविणार होता. तिच्या मुलाला 
देवाकडे व त्याच्या सिंहासनाकडे नेण्यात आले. "ती 
स्त्री देवाने तिच्यासाठी अरण्यात तयार केलेल्या 
'ठिकाणाकडे पळन गेली. तेथे त्या स्त्रीची एक हजार 

दोनशे साठ दिवस काळजी घेण्यात येईल 
'मग स्वर्गात एक युद्ध झाले. मीखाएल* आणि 
त्याचे दूत त्या प्रचंड सापाविरुद्ध लढले. साप व त्याचे 
दूत हे सुद्धा त्यांच्याशी लढले. ४पण साप तितका 
बलवान नव्हता. प्रचंड साप व त्याच्या दतांना स्वर्गातील 
त्यांचे स्थान गमवावे लागले. “सापाला 1 आकाशातून 
खाली फेकण्यात आले. तो प्रचंड साप, सैतान म्हटलेला 
तोच तो जुनाट साप होय. तो संपूर्ण जगाला चकवतो. 
त्या सापाला त्याच्या दूतांसह पृथ्वीवर टाकण्यात आले. 



























































'मीखाएल मुख्य देवदूत. देवाच्या इतर दूतांचा पुढारी 
(यहूदा 9) 





ते मरणाला भ्याले नाही, ''म्हणून आकाशांनो, व जे 
तुम्ही तेथे राहता ते तुम्ही आनंदी असा. पण पृथ्वी व 
समुद्राचे बाईट होईल. वकारण सैतान खाली तुमच्याकडे 
री प जक भरलेला क. क 
गेला आहे. तो रागाने भरलेला आहे. त्याला माहीत 

कडे क जास्त क ११ 
आहे की त्याच्याकडे जास्त वेळ नाही. 

] 3्जेव्हा नि र पाहिले 

जेव्हा त्या प्रचंड सापाने पाहिले की त्याला 
कर “ अ क ज्या 

पृथ्वीबर खाली फेकण्यात आले आहे तेव्हा ज्य 
स्त्रीने मुलाला जन्म दिला होता, तिच्या मागे तो लागला. 
'४मग सापासमोरून तिच्यासाठी अरण्यात तयार 
2 क जाता जक 
केलेल्या ठिकाणी उडून जाता यावे म्हणून त्या स्त्रीला 
मोठ्या गरूडाचे पंख देण्यात आले होते. मग त्या 
ठिकाणी साडेतीन वर्षेपर्यंत तिचे पोषण केले जाते. 
ञ्मग व तोंडातन की -नदीसारखे 
मग त्या सापाने आपल्या तोंडातून नदीसारखे पाणी 
ओतले. सापाने ते पाणी स्त्रीकडे ओतले यासाठी की 
तिने त्या पाण्यात वाहत जावे. !"पण पृथ्वीने तिला 
मदत केली. पृथ्वीने तिचे तोंड उघडले व त्या प्रचंड 
सापाच्या तोंडातून आलेली नदी तिने गिळून टाकली. 
श्मग तो साप त्या स्त्रीवर फार रागावला. मग तो 
साप त्या स्त्रीच्या इतर मुलांशी युद्ध करण्यास दूर 
निघून गेला. तिची मुले ही आहेत जी देवाच्या आज्ञेचे 
पालन करतात आणि येशूने शिकविलेले सत्य 
त्यांच्याकडे आहे. 

!तो प्रचंड साप समुद्रकिनाऱ्यावर उभा राहिला. 



























































दोन प्राणी 

| 3 मग मी एक श्वापद समुद्रातून वर येताना पाहिले. 

त्याला दहा शिंगे आणि सात डोकी होती. 
त्याच्या शिंगांवर दहा मुकुट होते आणि प्रत्येक 
डोक्यावर देवनिंदाव्यंजक नाव लिहिले होते. हा 
पशू चित्त्यासारखा दिसत होता. त्याचे पाय अस्वलाच्या 
'पायासारखे होते. त्याला सिंहाच्या तोंडासारखे तोंड 
होते. त्या प्रचंड सापाने त्या प्राण्याला त्याची शक्ति , 











प्रकटीकरण 13:3-14:4 





त्याचे सिंहासन आणि मोठा अधिकार दिला. "त्या 


322 


करते. लोक पाहत असताना तो स्वर्गातून पृथ्वीवर 





प्राण्याच्या डोक्यांपैकी एक डोके जबर जखमी झालेले 
'दिसित होते. पण ती जखम बरी झाली. जगातील सर्व 





अग्नीसुद्धा येईल असे करतो !*आणि त्याला पहिल्या 
शछवापदासमोर चिन्हे करण्याचा अधिकार दिला होता 





लोक चकित झाले आणि ते सर्व त्या श्वापदाच्या मागे 


म्हणून ते म्हणजे जे श्र्वापद जखमी होऊनही वाचले , 





गेले. “लोकांनी त्या प्रचंड सापाची उपासना केली 
कारण त्याने त्याची शक्ति त्या श्वापदाला दिली होती. 





त्याची मूर्ति बनवून त्याची भक्ति करावी अशी पृथ्वीवर 
राहणाऱ्या लोकांना आज्ञा करतो. '"दुसऱ्या प्राण्याला 








लोकांनी त्या प्राण्याची उपासना केली. त्यांनी 
विचारले , “या प्राण्याइतका सामर्थ्यशाली कोण आहे? 
त्याच्याविरुद्ध कोण लढाई करू शकेल?” 








पहिल्या प्राण्याच्या मूर्तीला जीवन देण्यासाठी शक्ति 
देण्यात आली. मग ती मूर्ती बोलेल ब जे लोक तिची 
भक्ति करीत नाहीत त्यांना ठार मारण्याची आज्ञा 











5त्या थ्वापदाला मोठ्या अवास्तव गोष्टी बोलण्याची 
मुभा देण्यात आली व देवाविरुद्ध अनेक दुर्भाषणयुक्त 


देईल. '“दुसऱ्या प्राण्याने सर्व लोकांना- लहान मोठ्या, 
श्रीमंत आणि गरीब, स्वतंत्र ब दास - बळजबरी 





गोष्टी तो बोलला. त्या प्राण्याला बेचाळीस महिने 


केली की, त्यांनी त्यांच्या उजव्या हातावर किंबा 





त्याचे सामर्थ्य वापरण्यास सांगण्यात आले. “त्या 


कपाळावर चिन्ह करून घ्यावे. 'यासाठी की, चिन्ह 





प्राण्याने देवाविरुद्ध बाईट गोष्टी बोलण्यासाठी तोंड 


असल्याशिवाय कोणीही व्यक्तीने विकू नये किंवा 





उघडले. त्या प्राण्याने देवाच्या नावाविरुद्धसुद्धा बाईट 





विकत घेऊ नये. हे चिन्ह म्हणजे त्या प्राण्याचे नाव 








गोष्टी बोलण्यास कमी केले नाही. ब देव राहतो त्या 
'ठिकाणाबद्दल सुध्दा बाईट गोष्टी तो बोलला. व जे 
सर्व स्वर्गात राहतात त्यांच्याविषयी बाईट गोष्टी 
बोलल्या. “देवाच्या पवित्र लोकांविरुद्ध यद्ध करण्यास 
व त्यांना पराभत करण्यास त्या प्राण्याला शक्ति देण्यात 
आली. त्या प्राण्याला प्रत्येक वंश, जमात, भाषा आणि 
राष्टांतील लोकांवर अधिकार देण्यात आला आहे. 
आणि जगाच्या निर्मितीपासून ज्यांची नावे बधलेल्या 
'कोकऱ्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिली नाहीत, 
ते सर्व त्या पशूची भक्ति करतील. ज्याला कान 
आहेत तो ऐको. 









































10 जर एखादा मनुष्य दुसऱ्यास कैदी बनवतो 
तर तो मनुष्यही कैदी बनविण्यात येतो. 
जर एखादा मनुष्य तलवारीने मरतो तर 
त्या मनुष्याला तलवारीनेच मारण्यात येते. 














याचा अर्थ असा की देवाच्या पक्‍ित्र लोकांनी धीर व 
विश्‍वास धरला पाहिजे.” 

1।मग मी एक दुसरे श्वापद पृथ्वीतून वर येताना 
पाहिले. त्याला कोकऱ्यासारखी दोन शिंगे होती. पण 
ते प्रचंड सापासारखे बोलत होते. हा प्राणी पहिल्या 
प्राण्यासमोर उभा राहतो व पहिल्या प्राण्याकडे जी 
शक्ति होती तीच तो वापरतो. पृथ्वीवर राहणाऱ्या 
सर्व लोकांनी पहिल्या प्राण्याची उपासना करावी 
यासाठी तो आपली शक्ति वापरतो. पहिला प्राणी 
असा होता की त्याला प्राणघातक अशी जखम होती 
जी बरी झाली होती. 'हे दुसरे श्वापद मोठी चिन्हे 








रक 

















किंवा त्याच्या नावाची संख्या आहे. '*ज्या माणसाला 
समजबुद्धी आहे, त्याने त्या प्राण्याच्या संख्ये अर्थ 
शोधावा. ही संख्या मनुष्यांची संख्या आहे. त्यांची 
संख्या आहे 666. 














मुक्त केलेल्याचे गीत 

। थं मग मी पाहि", आणि तेथे माझ्यासमोर 
'कोकरा होता. तो सियोन पर्वतावर* उभा 
होता. त्याच्याबरोबर 1,44,000 लोक होते. त्यांच्या 
'कपाळांवर त्याचे आणि त्याच्या पित्याचे नाव 
लिहिलेले होते. “आणि आकाशातून पुराच्या लाटांचा 
लोंढा आल्यासारखा आवाज, ढगांचा मोठा 
गडगडाटाचा आवाज ऐकला. जो आवाज मी ऐकला 
तो जणू काय अनेक लोक आपल्या वीणा वाजवीत 

आहेत तसा आवाज होता. 
3ते लोक सिंहासनासमोर आणि चार जिवंत 
प्राण्यांससोर आणि वडिलांसमोर नवे गीत गात होते. 
जे लोक पृथ्वीपासून मुक्त करण्यात आलेले, असे 
1,44,000 तेच हे गाणे शिकू शकले. त्यांच्याशिवाय 
दुसरे कोणीही ते गीत शिकू शकले नाही. “हे लोक 
असे होते की त्यांनी स्त्रियांशी बाईट कर्म करून 
स्वत:ला भ्रष्ट केले नाही. त्यांनी स्वत:ला शुद्ध राखले. 
कोकरा जेथे गेला तेथे ते गेले. हे पृथ्वीवरील 
लोकांमधून खंडणी भरून मुक्त केलेले होते. देवाला 
आणि कोकऱ्याला अर्पिलेले ते पहिले आहेत. 
































सियोन पर्वत यरुशलेमचे दुसरे नाव. याचा अर्थ आध्यात्मिक 
शहर जेथे देवाचे लोक त्याच्याबरोबर राहतील. 





323 





त्याच्या मुखान असत्य कधी आढलेले नाही खोटे 
बोलण्याबहल ते निर्दोष होते. 


तीन देवदूत 

५मग मी आणखी एक देवदूत हवेत उंच उडताना 
पाहिला. पृथ्वीबरील लोकांना सांगण्यासाठी म्हणजे 
प्रत्येक राष्टाच्या, वंशाच्या, भाषेच्या आणि जमातीच्या 
लोकांना सांगण्यासाठी त्या देवदूताकडे अनंतकाळचे 
शुभवर्तमान होते. "देवदूत मोठ्या आवाजात म्हणाला, 
“ज्याने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, ब पाण्याचे झरे निर्माण 
केल, त्या देवाचे भय धरा आणि त्याची स्तुति करा. 
देवाने न्याय करावा अशी वेळ आल आहे. देवाची 
उपासना करा.” "मग पहिल्या देवदूताच्या मागे दुसरा 
देवदूत गेला आणि म्हणाला, “तिचा नाश झालेला 
आहे! बाबेल हे मोठे शहर नष्ट झाले आहे. त्या 
नगरीने सव राष्टांना तिच्या व्यभिचाराचा द्राक्षारस 
व देवाचा राग प्यायला लावला 

तिसरा देवदूत पहिल्या दोन देबदूतांच्या मागे गेला. 
तिसरा देवदूत मोठ्या आवाजात म्हणाला: “जो माणूस 
प्राण्याची आणि प्राण्याच्या मूर्तीची उपासना करतो, 
त्याला त्याच्या कपाळावर किंवा हातावर प्राण्याची 
खूण करू देतो, '*तो मनुष्य देवाच्या रागाच्या सर्व 
शक्तीनिशी बनवलेला द्राक्षारस पिईल. त्या व्यक्तीला 
पवित्र देवदूतांसमोर ब कोकऱ्यासमोर जळत्या 
गंधकाने पीडले जाईल. ''आणि त्यांच्या जळत्या 


















































प्रकटीकरण 14:5-15:4 





दिसत होता. त्याच्या डोक्यावर सोनेरी मुगुट आणि 
त्याच्या हातात धारदार विळा होता. !*मग आणखी 
एक देवदूत मंदिरामधून बाहेर आला व ढगावर 
बसलेल्यास मोठ्याने म्हणाला, “तुझा विळा घे व 
(पृथ्वीवरून) पीक गोळा कर. कापणीची वेळ आली 
आहे. पृथ्वीचे फळ पिकले आहे.” !“*मग जो ढगावर 
बसला होता त्याने त्याचा विळा पृथ्वीबर चालविला. 
आणि पृथ्वीची कापणी केली 
17्मग दुसरा देवदत स्वर्गातील मंदिरातून बाहेर 
आला. या देवद्ताकडेसुद्धा धारदार विळा होता. !*४मग 
आणखी एक देवद्‌त वेदीकडन आला. या देवद्ताचा 
अग्नीवर अधिकार होता. या देबदताने धारदार विळा 
असलेल्या देवदूताला बोलाविले. तो म्हणाला, “तुझा 
धारदार विळा घे आणि पृथ्वीवरील द्राक्षाचे घड काढ. 
पृथ्वीची द्राक्षे पिकली आहेत. '*देवदताने त्याचा विळा 
पृथ्वीवर चालवला. देवदूताने पृथ्वीची द्राक्षे गोळा 
केली आणि देवाच्या क्रोधाच्या घाण्यात टाकली. 
20ती द्राक्षे द्राक्षाच्या कुंडात शहराबाहेर तुडविली गेली. 
त्यातून रक्त वाहिले. त्याचा प्रवाह घोड्याच्या 
डोक्यापर्यंत पोहोंचेल इतका असून तो 200 मैलांपर्यंत 
वाहत गेला. 
































शेवटच्या पीडेसह देवदूत 
| 5 मग मी आणखी एक अद्‌भुत चिन्ह स्वर्गात 
पाहिले. ते महान आणि चकित करणारे होते. 








वेदनांतून अनंतकाळसाठी धूर निघेल. जे लोक 


तेथे सात देवदूतांनी सात पीडा आणल्या होत्या. या 











प्राण्याची उपासना करतात आणि त्याच्या मूर्तीची 


शेवटच्या पीडा होत्या कारण त्यानंतर देवाचा क्रोध 





उपासना करतात किंवा ज्यांना त्याच्या नावाचे चिन्ह 
आहे. त्यांना रात्र असो किंबा दिवस असो, विश्रांति 





कळ 
नाहीसा होणार आहे. 
ऑमी अग्नि काचेच्या समुद्रात मिसळल्यासारखा 





मिळणार नाही.” !श्याचा अर्थ असा की, देवाच्या 


पाहिला. सर्व लोकांनी ज्यांनी त्या प्राण्यावर, त्याच्या 





पवित्र लोकांनी धीर धरला पाहिजे. त्यांनी देवाच्या 


मूर्तीबर आणि त्याच्या नावाच्या संख्येबर विजय 








आज्ञा पाळल्या पाहिजेत. आणि येशूमधील त्यांचा 
विश्वास टिकवला पाहिजे. 
| 3्मग “् आवाज ल आवाज 
मग मी स्वर्गातून एक आवाज ऐकला. तो आवाज 
भ्ह्हे वचे ७-3. १ जे भमध्ये अ वीक कळ: तिडके 
म्हणाला, “हे लिही: येथून पुढे, जे प्रभूमध्ये मेलेले 
आहेत, ते त्यांच्या श्रमापासून विश्रांति घेतील.” 
आत्मा म्हणतो, “होय, हे खरे आहे. ते लोक 








मिळविला होता ते सर्व समुद्राजबळ उभे होते. या 
लोकांकडे देवाने दिलेली बीणा होती. "त्यांनी देवाचा 
सेबक मोशे याचे गीत आणि कोकऱ्याचे गीत गाईले: 





'प्रभु देवा, सर्वसमर्था तू महान आणि 
अद्‌भुत गोष्टी करतोस. राष्टांच्या राजा 





आपल्या कठीण कामापासून विश्रांति पावतील. त्यांनी 
ही जि त्यांच्याबरोबर ११ 
केलेल्या गोष्टी त्यांच्याबरोबर राहतील. 


पृथ्वीची कापणी 
14मी पाहिले आणि तेथे माझ्यासमोर पांढरा ढग 
होता. त्या ढगावर बसलेला मनुष्याच्या पुत्रासारखा 








तुझे मार्ग योग्य ब खरे आहेत 
च 
4 हे प्रभु, सर्ब लोक तुला घाबरतील सर्व 
लोक तुझ्या नावाची स्तुति करतील. फक्त 
तूच पवित्र आहेस सर्व लोक येऊन तुझी 
उपासना करतील कारण तुझी 
नीतीमत्त्वाची कृत्ये प्रकट झाली आहेत.” 











प्रकटीकरण 15:5-16:21 


5त्यानंतर मी स्वर्गामध्ये मंदिर (साक्षीचा मंडप)* 
पाहिले. मंदिर उघडे होते. ५आणि सात पीडा आणणारे 
सात देवदूत मंदिराबाहेर आले. त्यांनी स्वच्छ चमकदार 


324 





&्चौथ्या देवदताने त्याची बाटी सर्याबर ओतली 
सर्याला लोकांना अग्नीने जाळन न टाकण्याची शक्ती 
दिली होती. “भयंकर अशा उष्णतेमुळे लोक जळाले 











वेक. ळर र ह होते क 
तागाचे कपडे घातले होते. त्यानी त्यांच्या छातीवर 
सोन्याच्या पट्ट्या बांधल्या होत्या 





त्या लोकांनी देवाच्या नावाला शिव्याशाप दिले को 
ज्याला या संकटांवर ताबा आहे. पण लोकांनी 








7मग सात देवद्तांना चार जिवंत प्राण्यांपैकी एकाने 


क य. कळसे की 
पश्‍चात्ताप करण्याच नाकारल व दवाच गौरव 





सात सोनेरी वाट्या दिल्या जो देव अनंतकाळपर्यंत 





करण्याचे नाकारले. 
पाचव्या देवदूताने त्याची वाटी श्वापदाच्या 








राहतो त्याच्या रागाने त्या वाट्या भरल्या. ४आणि 
देवाच्या तेजामधून व पराक्रमामधून निघालेल्या धुराने 
मंदिर भरले. आणि कोणीही सात देवद्तांच्या सात 
पीडा पूर्ण होईपर्यंत मंदिरात प्रवेश करू शकले नाही. 








देवाच्या रागाने वाट्या भरल्या 
| 60 मग मी मंदिरातून एक मोठा आवाज ऐकला 
तो सात देवदूतांना म्हणाला, “जा, पृथ्वीवर 
देवाच्या रागाच्या सात वाट्या ओता.” 

*्पहिला देवदत गेला आणि त्याने जमिनीवर त्याची 
वाटी ओतली. तेव्हा सर्व लोकांना ज्यांच्यावर श्वापदाचे 
चिन्ह होते आणि जे त्याच्या मूर्तीची पूजा करीत होते 
त्यांना अतिशय कुरूप आणि वेदना देणारे फोड आले. 

दुसऱ्या देवदूताने त्याची वाटी समुद्रावर ओतली. 
मग समुद्र रक्तासारखा, मेलेल्या माणसाच्या 
रक्तासारखा झाला. समुद्रातील प्रत्येक जीवधारी प्राणी 
मेले. 

तिसऱ्या देवदूताने त्याची वाटी नद्या व झऱ्यांवर 
ओतली. तेव्हा नद्यामझरे व रक्तमय झाले. *मग मी 
पाण्याच्या देवदूताला हे बोलताना ऐकले: 

















“केबळ तूच एक आहेस, जो तू आहेस 
आणि जो त॒ होतास. त पवित्र आहेस. जे 
न्याय त दिलेस ते योग्य दिलेस 





सिंहासनावर ओतली. आणि प्राण्याच्या राज्यावर 
अंधार पसरला. दु:खामुळे लोक त्यांच्या जिभा चावत 
होते. '' लोकांनी स्वर्गाच्या देवाला शाप दि, कारण 
त्यांना वेदना होत होत्या ब फोड आले होते. पण 
लोकांनी आपल्या पापकृत्यांपासून पश्‍चात्ताप 
करण्याचे नाकारले. 

*सहाव्या देवदूताने त्याची वाटी फरात नदीवर 
ओतली. नदीतील पाणी सुकून गेले. त्यामुळे पूर्वेकडून 
येणाऱ्या राजांसाठी रस्ता तयार झाला. "तेव्हा मी 
तीन अशुद्ध आत्मे जे बेडकासारखे दिसत होते ते 
पाहिले. ते प्रचंड सापाच्या मुखातून बाहेर आले. 
श्ववापदाच्या मुखातून बाहेर आले, खोट्या संदेष्ट्याच्या 
मुखातून बाहेर आले. '“हे सर्व दुष्ट आत्मे सेतानाचे 
आत्मे आहेत. ते चमत्कार करतात, हे आत्मे सगव्व्या 
जगातील राजांकडे जातात व त्यांना सर्वसमर्थ देवाच्या 
महान दिवशी लढाईसाठी एकत्र जमवबतात. 

5“पाहा, जसा चोर येतो तसा मी येईन. तेव्हा 
लोकांसमोर आपली लज्जा दिसू नये म्हणून जो जागा 
राहील. आणि आपले कपडे तयार ठेवतो तो धन्य.” 
५मग दुष्ट आत्म्यांनी हर्मगिदोन* नावाच्या 
ठिकाणी सर्व राजांना एकत्र आणले 

म्मग सातव्या देवद्ताने त्याची बाटी हवेत ओतली 
तेव्हा मंदिरातन सिंहासनाजबळन मोठा आवाज आला 




































































५ लोकांनी तुझ्या पवित्र लोकांचे रक्त 
सांडले. तुझ्या संदेष्ट्यांचे रक्त सांडले आता 
तूत्या लोकांना रक्त प्यावयास दिले आहेस. 
कारण ते याच पात्रतेचे आहेत.” 








म्त्यानंतर मी वेदीला असे बोलताना ऐकले की, 


“होय, प्रभु देवा सर्वसमर्था, तुझा न्याय खरा 
आणि योग्य आहे.” 





साक्षीचा मंडप इस्राएल लोक इजिप्तमधून बाहेर आल्यानंतर 
देवाने हा मंडप बांधण्यास सांगितल ते देवाच्या समक्षतेचे व 


उपासनेचे प 'ठिकाण 


उपासनेचे ठिकाण होते (निर्गम 25-27; 35-38). 








तो म्हणाला, “हे पूर्ण झाले आहे.” '*मग विजा चमकू 
लागल्या. गोंगाट, गडगडाट ब फार प्रचंड भूकंप 
झाला. लोक पृथ्वबीबर असल्यापासून असला प्रचंड 
भूकंप कधी झालाच नव्हता. '*महान शहर तीन 
विभागात विभागले गेले. राष्ट्रातील शहरे नष्ट झाली. 
आणि देव महान बाबेलला विसरला नव्हता. त्याने 
त्यांच्या भयंकर रागाच्या द्राक्षारसाचा पेला बाबेलला 
दिला. “प्रत्येक बेट नाहीसे झाले. आणि पर्वत पूर्णपणे 
नष्ट झाले. >'लोकांबवर आकाशातून गारांचा वर्षाव 





























हर्मगिदोन हा शब्द हिब्रू भाषेतील आहे. देव व सैतान यांच्यातील 


शेबटचे युध्द. 


325 


प्रकटीकरण 17:1-18:2 


कळी 





झाला. या प्रत्येक गारा 100 पौंड * वजनाच्या होत्या. 
या गारांच्या संकटामुळे लोकांनी पश्‍चात्ताप 
करण्याऐवजी देवाला शाप दिले कारण ही पीडा 
खरोखरच महाभयंकर होती. 





श्र्वापदावर बसलेली तुच्छ स्त्री 

]| सात वाट्या असलेल्या सात देबदूतांपैकी एक 

१ जण माझ्याकडे आला आणि मला म्हणला, 
“ये, मी तुला त्या अति नीच वेश्येला झालेली शिक्षा 
दाखवतो. ती बहुत जलांवर बसली आहे. “पृथ्वीवरील 
राजांनी तिच्याशी व्यभिचार केला. आणि तिच्या 
लैंगिक पापाच्या द्राक्षारसाने पृथ्वीवरील लोक धुंद 
झाले आहेत.” 

मग देवदूताने मला आत्म्याद्वारे वाळवंटात नेले. 
तेथे मी एका स्त्रीला किरमिजी रंगाच्या श्वापदावर 
बसलेले पाहिले. त्या श्वापदाच्या अंगावर वाईट नावे 
लिहिली होती. त्या श्वापदाला सात डोकी आणि दहा 
शिंगे होती, “त्या स्त्रीने किरमिजी वब जांभळी वस्त्रे 
घातली होती. तिने घातलेल्या सोने, जबाहिर व 
मोत्यांनी ती चमकत होती. तिच्या हातात सोन्याचा 
पेला होता, हा पेला बाईट गोष्टींनी आणि तिच्या 
लैंगिक पापांच्या अशुद्धतेने भरला होता. 'तिच्या 
कपाळावर नाव लिहिले होते. त्या नावाला गुपित 
अर्थ आहे. त्यावर असे लिहिले होते: 


मोठी बाबेल 
वेश्यांची व पृथ्वीवरील 
ओंगळ गोष्टींची माता 






































मी पाहिले ती स्त्री रक्तसेवनाने मस्त झाली होती. 
ती देवाच्या पवित्र लोकांचे रक्त प्याली होती. ज्या 
लोकांनी येशूविषयी सांगितले त्यांचे रक्त ती प्याली 
होती. 

जेव्हा मी तिला पाहिले तेव्हा फार आश्‍चर्यचकित 
झालो. “मग देवदत मला म्हणाला, “तू आश्‍चर्यचकित 
का झालास? मी तुला त्या स्त्रीचे आणि ती ज्या 
श्वापदावर बसली आहे, ज्याला सात डोकी वब दहा 
शिंगे आहेत त्याचे रहस्य सांगतो. 
थ्जो श्वापद तू पाहिला तो (पूर्वी) होता, आता तो 
नाही. आणि तो तळविरहित बोगद्यातून येईल आणि 
नष्ट केला जाईल. पृथ्वीबर राहणारे लोक ज्यांची 
नावे जीवनाच्या पुस्तकात पृथ्वीच्या स्थापनेपासून 
लिहिलेली नाहीत ते जेव्हा श्वापदाला पाहतील, तेव्हा 









































100 पौंड सुमारे एक मण (चाळीस किलो). 


ते आश्‍चर्यचकित होतील कारण तो (पूर्वी) होता, 
आता तो नाही आणि तरी तो येईल. 
यासाठी शहाणपण असलेल्या बुद्धीची 
आवश्यकता आहे. सात डोकी या सात टेकड्या आहेत, 
ज्यावर ती स्त्री बसते. '"ते सात राजेसुद्धा आहेत. 
त्यापैकी पाच राजे पतन पावले आहेत. एक आहे 
आणि एक अजून आला नाही. पण जेव्हा तो येईल 
तेव्हा तो फारच थोडा वेळ थांबेल. !:'जो प्राणी (पूर्वी) 
होता आणि जो आता नाही तो आठवा राजा आहे. 
आणि तो त्या सात राजांपासून आहे. आणि तो आपल्या 
नाशाकडे जात आहे. 
1>“जी दहा शिंगे तू पाहिलीस ते ज्यांना अजून 
सत्ताधिकार मिळाला नाही, असे दहा राजे आहेत. 
पण त्यांना श्वापदाबरोबर एका घटकेसाठी राजासारखा 
अधिकार मिळेल. !"त्यांचा एकच हेतू आहे. आणि 
ते त्यांची शक्ती ब अधिकार श्वापदाला देतील. '*ते 
'कोकऱ्याबरोबर युद्ध करतील पण कोकरा 
त्यांच्यावर मात करील. कारण तो प्रभूंचा प्रभु व 
राजांचा राजा आहे. आणि त्याच्याबरोबर त्याने 
बोलाविलेले, निवडलेले, विश्‍वासू अनुयायी 
असतील.” 

'5मग देवदूत मला म्हणाला, “जे पाण्यांचे प्रबाह तू 
पाहिले, ज्यावर वेश्या बसली होती, ते म्हणजे पुष्कळ 
लोक, समुदाय, राष्टांचे ब भाषा बोलणारे लोक 
आहेत. '6तो श्वापद आणि दहा शिंगे तू पाहिलीस ते 
त्या वेश्येचा तिरस्कार करतील. ते तिला ओसाड, 
उजाड करतील आणि तिला नग्न सोडून देतील, ते 
तिचे मांस खातील, व अग्नीने तिला जाळतील. !7देवाचे 
वचन पूर्ण होईपर्यंत, देवाने त्या श्वापदाला सत्ता 
चालविण्याचा अधिकार देण्याचे कबूल केले आहे. 
देबाने त्याचा हेतु पूर्ण करण्याचे त्यांच्या मनात घातले 
आहे. !*जी स्त्री तू पाहिलीस ती मोठी नगरी आहे, 
जी पृथ्वीवरच्या राजांवर सत्ता गाजवील .” 



























































बाबेलचा नाश होतो 

| यानंतर मी दुसऱ्या एका देवदूताला 

आकाशातून खाली येताना पाहिले. 
त्याच्याकडे मोठे अधिकार होते. आणि त्याच्या 
गौरवाने पृथ्वी झळाळत होती. “प्रचंड आवाजात तो 
ओरडला: 

“पडली! महान बाबेल पडली! ती दुष्ट 

आत्म्यांचे घर बनली आहे. आणि प्रत्येक 








प्रकटीकरण 18:3-19 


दुष्ट आत्म्याचा आश्रय आणि प्रत्येक 
अशुद्ध, धिक्कु लेल्या पक्षांचा आश्रय 
झाली आहे. 

3 कारण तिच्या व्यभिचाराचा द्राक्षारस जो 
बेड लावणारा आहे तो सर्व राष्ट्रांनी प्याली 





326 


“भयंकर! भयंकर, हे महान नगरी बाबेल, 
सामर्थ्याच्या शहरा! एका तासात तुझा न्याय 
तुझ्यावर येईल!" 





1!पृथ्वीचे व्यापारी तिच्यासाठी रडतील आणि शोक 





आहेत. पृथ्वीबरील राजांनी तिच्याशी 
व्यभिचार केला आहे आणि पृथ्वीवरील 
व्यापारी तिच्या अति संपत्तीने ब ऐषारामाने 
श्रीमंत झाले आहेत.” 
*मग मी दुसरा एक आवाज आकाशातून ऐकला 
म्हणाला: 


.तो 





“माझ्या लोकांनो, तिच्यातून बाहेर या 
यासाठी को तिच्या पापात तुमचा वाटा 
असू नये यासाठी कौ तुमच्यावर तिच्या 
कोणत्याही पीडा येऊ नयेत. 

5 कारण तिची पापे स्वर्गाला भिडली आहेत. 
आणि देवाला तिच्या अपराधांची आठवण 
झाली आहे. 

५ तिने ज्याप्रमाणे तुम्हाला दिले आहे, तसे 
तुम्ही तिचे परत करा. तिने जे काही केले 
आहे त्याच्या दुप्पट तुम्ही तिच्यासाठी करा 
तिने दुसऱ्यांना दिले त्याच्या दुप्पट प्रमाणात 
तेज मद्य तिच्या प्याल्यात भरा. 
7 तिने स्वत:ला जसे गौरब आणि ऐषाराम 
दिला तितक्‍या प्रमाणात तुम्ही तिला छळ 
व दु:ख द्या. ती तिच्या अंत:करणात गर्वाने 
म्हणते, 'मी राणीसारखी सिंहासनावर बसते, 
मी विधवा नाही.' आणि मी केव्हाच शोक 
करणार नाही. 
म्हणून एका दिवसात तिच्या पीडा तिच्यावर 
येतील. (त्या पीडा म्हणजे): मृत्यू, शोक 
आणि दुष्काळ ती आगीत भस्म होऊन 
जाईल कारण सामर्थ्यशाली प्रभु देव तिचा 
न्याय करील.” 















































०? 








श्यृथ्वीबरील ज्या राजांनी त्या स्त्रीशी व्यभिचार 
केला, आणि जे तिच्या विलासाच्या दिवसाचे भागीदार 
झाले, ते ती जळत असताना निघणारा धूर पाहन 
रडतील आणि तिच्याबहदलळ शोक करतील. "तिच्या 
शारीरिक पीडांच्या भीतीमुळे ते राजे दूर उभे राहतील. 
आणि ओरडतील: 

















करतील, कारण आता त्यांचा माल कोणीही घेणार 
नाही. !*तो माल असा: सोने, चांदी, मौल्यवान रत्ने, 
मोती, तागाचे तलम कापड, किरमिजी, रेशमी व 
जांभळे कापड, निरनिराव्व्या प्रकारचे सुगंधी लाकूड, 
सर्व प्रकारची हस्तीदंती पात्रे, मोळबान लाकडे, 
तांब्याची, लोखंडाची ब संगमरवरी पाषाणाची पात्रे 
13दालचिनी, उटणे ऊद, धृप, द्राक्षारस ब जेतुनाचे 
तेल, मैदा वब गह, गुरेढोरे व मेंढरे, घोडे ब रथ 
'दासदासी, मानवी जीव. 























14“बाबेल, ज्या उत्तम गोष्टींची तुला अपेक्षा 
होती, त्या गोष्टी आता तुझ्यापासून गेल्या 
आहेत तुझी सर्व श्रीमंती ब वैभव नाहीसे 
झाले आहे. त्याची तुला परत कधी भरपाई 
होणार नाही.” 








5ज्या व्यापाऱ्यांनी असा माल विकला, आणि 
त्यांची संपत्ति तिच्यापासन मिळविली ते तिच्या पीडेच्या 
भीतीमुळे द्र उभे राहतील. ते रडतील ब शोक 
करतील. !6आणि ओरडतील 








“भयंकर! भयंकर, हे महानगरी, तलम 
तागाचे, किरमिजी ब जांभळे पोशाख नेसून 
जी नगरी सजली होती सोने, मौल्यवान 
रत्ने व मोती यांनी ती झगमगत होती! 

17 एका तासात अशा प्रकारची प्रचंड संपत्ति 

नष्ट झाली!” 

प्रत्येक तांडेल , जलप्रवासी तसेच खलाशी आणि 
समुद्राबर पोट भरणारे सर्व लोक त्या नगरीपासून 
दर राहतील. !*४आणि ती जळत असताना तिचा धर 
ते पाहतील तेव्हा ते ओरडन म्हणतील 
'नगरीसारखी दुसरी एवढी महान नगरी झाली नाही 
मग ते आपल्या डोक्यात धूळ घालतील आणि 
शोक करतील. 

“भयंकर! भयंकर! हे महान नगरी, ज्या 
सर्वांकडे समुद्रात जहाजे आहेत ते तिच्या 
संपत्तीमुळे श्रीमंत झाले एका तासात तिचा 
सर्वनाश झाला. 























तळीसारखा धोंडा उचलून तो समुद्रात टाकून दिला. 


20 





हे स्वर्गा, तिच्याबद्दल आनंद कर! संतानो, 
प्रेषितांनो आणि संदेष्ट्यांनो आनंद करा! 
तिने ज्या प्रकारे तुम्हाला नागविले 
त्याबहृल देवाने तिचा न्याय केला आहे.” 








327 


प्रकटीकरण 18:20-19:10 


ञ्ते ण. भक 
ते पुन्हा म्हणाले, 


2 टे ने जात्याच्या 
मग एका बलवान दवदूतानं जात्याच्या मोठ्या 





आणि म्हणाला : 


] 


णे 


23 


24 





“अगदी अशीच महान बाबेल नगरी जोराने 


खाली फेकण्यात येईल आणि परत ती 
कधीही कोणाला सापडणार नाही. 
बीणा  बवाजविणाऱ्यांचा, संगीत 
'बाजविणाऱ्यांचा, बासरी बाजविणाऱ्यांचा 
आणि कर्णा बाजविणाऱ्यांचा आवाज परत 
कधी तुझ्या येथे ऐकू येणार नाही. 
कोणताही कारागिरीचा व्यापारी 
तुझ्यामध्ये आढळणार नाही तुझ्या येथे 
जात्याचा आवाज कधी ऐकू येणार नाही. 
दिव्याचा प्रकाश तुझ्यामध्ये पुन्हा कधी 
प्रकाशणार नाही तुझ्या येथे वधूवरांचा 
आवाज पुन्हा कधी ऐकू येणार नाही तुझे 
व्यापारी जगातील मोठी माणसे होती तुझ्या 
जाद्टोण्यामुळे सर्व राष्टे बहकली गेली 
त्या नगरीमध्ये संदेष्ट्याचे देवाच्या पवित्र 
लोकांचे आणि जगात ज्यांची हत्त्या 
करण्यात आली अशांचे रक्त सांडल्याचे 
दिसून आले.” 



































स्वर्गात लोक देवाची स्तुति करतात 
यानंतर मी मोठ्या 


म्हणत होते: 





“हालेलुया! तारण, गौरव आणि सत्ता 


आमच्या देवाची आहेत 
'कारण त्याचे न्यायनिवाडे खरे आणि योग्य 
ण कळ. क 5-१ 

आहेत ज्या मोठ्या वेश्येने आपल्या 
व्यभिचारी वागण्याने सर्व पृथ्वी भ्रष्ट 
केली, तिला देवाने शिक्षा केली आहे. 
त्याच्या सेवकाच्या रक्ताचा त्याने सूड 
घेतला आहे.” 

















“हालेलुर्‍या! तिच्यापासून निघालेला धूर 


अनंतकाळ वर जातो.” 





“मग चोबीस बवडीलजन आणि चार जिवंत प्राणी 
जो देव सिंहासनावर बसला आहे त्याच्या पाया पडले 





व त्यांनी त्याची उपासना केली. ते म्हणाले: 


प न्य ११ 
आमन, हालल्या! 





3मग सिंहासनावरून एक वाणी झाली, ती म्हणाली, 


“देवाच्या सर्व सेवकांनो, त्याची स्तुति करा, 





जे तुम्ही त्याचे भय धरता ते तुम्ही सर्व 
लहानथोर देवाची स्तुति करा!” 





“नंतर मोठ्या लोकसमुदायाच्या गर्जनेसारखा 


आवाज मी ऐकला, तो आवाज महापूराच्या आणि 


क्ला 
मघाच्या 


मोठया गडगडाटासारखा होता. 


लोकसमुदाय असे मोठ्याने म्हणत होता की: 


जनसमुदायाच्या 
गर्जनेसारखा स्वर्गातून आवाज ऐकला. ते 


“हालेलुया! कारण आमच्या सर्वसमर्थ 
देवाने सत्ता गाजविण्यास सुरूवात केली 
आहे. 
आपण उल्हास करू व आनंदात राह! 
आणि त्याचे गौरब करू कारण 
कोकऱ्याचे लग्न जबळ आले आहे. 
आणि त्याच्या वधूने स्वत:ला नटवून तयार 
केले आहे 
तिला स्वच्छ, चमकणारे तागाचे कपडे 
नेसायला दिले आहेत.” 




















(देवाच्या पवित्र लोकांनी केलेली नीतीमत्त्वाची कामे 


म्हणजेच तलम तागाचे कपडे आहेत) 


1) ऱ्हे 





श्नंतर तो देवदूत मला म्हणाला, 





लिही, ज्यांना 


'कोकऱ्याच्या लग्नाच्या मेजबानीचे आमंत्रण दिले 
आहे, ते धन्य!” तो मला म्हणाला, “हे देवाचे खरेखुरे 





शब्द आहेत.” 


यावर मी देवदूताच्या पायावर डोके ठेवून त्याची 





उपासना करू लागलो; परंतु देवदूत म्हणाला, 


र यर 
अर्स 


करू नको. मी तर तुझ्याबरोबरीचा आणि येशूच्या 
सत्याबाबत साक्ष देण्याची जबाबदारी तुझ्या ज्या 
भावांवर आहे, त्यांच्या बरोबरीचा एक सेवक मात्र 


प्रकटीकरण 19:11-20:9 





र देवाची म: य कवळ रे 
आहे. देवाची उपासना कर! येशूच्या सत्याचे शिक्षण 
देणे हाच देवाच्या संदेशाचा आत्मा आहे.” 





पांढऱ्या घोड्यावरचा स्वार 

11नंतर माझ्यासमोर स्वर्ग उघडलेला मी पाहिला; 
आणि माझ्यासमोर एक पांढरा घोडा होता. त्या 
घोड्यावर बसलेल्याचे 'नाव विश्‍वासू आणि खरा' 
असे होते; कारण तो न्यायाने निवाडा करतो आणि 
न्यायाने लढाई करतो. 
!य्त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत. आणि 
त्याच्या डोक्यावर अनेक मुगुट आहेत. त्याचे नाव 




















328 





गंधकाच्या अग्नीने भरलेल्या तळव्यात जिवंत असे 

न 2]- पहिले ळर ०. वि 
टाकण्यात आले. “शिल्लक राहिलेले सेन्य 
घोडेस्वाराच्या तोंडामधून निघालेल्या तरवारीने ठार 
मारण्यात आले. आणि साऱ्या पक्ष्यांनी त्या सैनिकांचे 
मांस पोटभर खाल्ले. 








एक हजार वर्षे 

2 आणि मी एक देबदूत स्वर्गातून खाली येताना 
पाहिला. त्याच्या हातात खोल बोगद्याची 
किल्ली आणि एक मोठा साखळदंड होता. "त्या 
देबदूताने त्या जुनाट अजगराला म्हणजे सैतानाला 
धरले आणि एक हजार वर्षासाठी साखळदंडाने बांधून 











त्या 
त्याच्यावर लिहिले आहे. ते नाव काय आहे हे 
त्याच्याशिवाय इतर कोणालाही माहीत नाही. !"त्याने 
आपल्या अंगात रक्तामध्ये भिजविलेला झगा घातला 


होता. त्या स्वाराचे नाव “देवाचा शब्द” असे आहे. 














ठेवले. "त्याने एक हजार वर्षे पुरी होईपर्यंत राष्टांना 
आणखी फसवू नये, म्हणून त्या देबदताने त्याला 
खोल बोगद्यात टाकून दिले. आणि त्या दाराला कुलप 











स्वच्छ आणि पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले स्वर्गातील 
सैन्य पांढऱ्या घोड्यांवर बसून त्याच्या मागे येत होते. 





लावून शिक्का | मारला. त्या काळांनंतर पुन्हा थोडा 
'काळ त्याला मोकळे सोडण्यात येणार होते. 





15त्याच्या तोंडातून एक धारदार तरवार येते जिच्याने 
तो राष्टांना नमबील. आणि लोखंडी दंडाने तो 
त्यांच्यावर सत्ता गाजबील. सर्वसमर्थ देवाच्या 
अतीकोपाची द्राक्षे तो द्राक्षकुंडामध्ये तुडवील. 








“नंतर ज्यांच्यावर लोक बसलेले आहेत, अशी 
'काही सिंहासने मी पाहिली. या लोकांना न्यायनिवाडा 
करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता आणि 
येशूबाबतच्या सत्याविषयी साक्ष दिल्यामुळे व प्रभु 








] त्याच्या त्याच्या मांडीवर कळी 
त्याच्या झग्याबर आणि त्याच्या मांडीवर हे नाव 
लिहिले आहे: 


राजांचा राजा आणि प्रभंचा प्रभ्भ 
स्नंतर सर्यात उभा राहिलेला एक देवद्‌्त मी 
पाहिला. तो मोठ्याने ओरडन आकाशामध्ये उडणाऱ्या 


देवाच्या संदेशामुळे ज्या लोकांना जिवे मारण्यात आले, 
त्यांचे आत्मे मी पाहिले. त्या लोकांनी श्वापदाची अथवा 
त्याच्या मूर्तीची उपासना केली नव्हती, आणि त्यांच्या 
कपाळावर किंवा हातावर त्या जनावराचा शिक्कु । 
मारलेला नव्हता. ते परत जिवंत झाले. आणि त्यांनी 


ख्रिस्ताबरोबर एक हजार वर्षे राज्य केले. (इतर जे 

















पा 
सर्व पक्ष्यांना म्हणत होता, “या! देवाच्या महान 
मेजवानीसाठी जमा ] म्हणजे च राजे 

मेजबानीसाठी जमा व्हा! !*म्हणजे राजे, सरदार आणि 


मेले होते, ते एक हजार वर्षे पुरी होईपर्यंत परत 
जिवंत झाले नाही) जे पहिले पुनरुत्थान ते हेच होय. 





प्रसिद्ध माणसांचे मांस तुम्हांला खावयाला मिळेल. 


ज्याला पहिल्या पुनरुत्थानात भाग आहे, तो धन्य! 





घोड्यांचे आणि त्यांच्यावर स्वार झालेल्यांचे, तसेच 





त्या लोकांवर दुसऱ्या मरणाची सत्ता चालणार नाही; 





स्वतंत्र ब गुलाम, लहान व थोर अशा सर्व लोकांचे 
मांस तुम्हालां खावयाला मिळेल.” 

'मग मी ते श्वापद आणि पृथ्वीवरील राजे आपापले 
क घेऊन जमा (आ पाहिले घोडेस्वबाराबरोबर 
सैन्य घेऊन जमा झालेले पाहि". घोडेस्वाराबरोबर 
व त्याच्या सैन्याबरोबर लढाई करण्यासाठी ते जमा 




















उलट ते लोक देवाचे आणि ख्त्रिस्ताचे याजक होतील; 
आणि ते त्याच्याबरोबर एक हजार वर्षे राज्य करतील. 

म्नंतर, जेव्हा एक हजार वर्षे संपतील, तेव्हा 
सैतानाला त्याच्या तुरुंगबासातून सोडण्यात येईल, 
$आणि जगाच्या चारही कोपऱ्यात पसरलेल्या राष्टांना 











झाले होते. त्या श्रापदाला पकडण्यात आले. त्या 





बंदीबासातन “> 
'फसविण्यासाठी सैतान बंदीवासातून बाहेर पर्डैल. 





प्राण्याच्या समक्ष ज्या खोट्या संदेष्ट्याने चमत्कार 
वळ जली होते देखील 

केले होते, त्याला देखील प्राण्याबरोबर पकडण्यात 
आले. प्राण्याचा शिक्क । अंगावर असलेल्या आणि 
त्याच्या मूर्तीची उपासना करणाऱ्या लोकांना त्या 








ध्त्याने ऱ्य ही 
त्याने फसवून गोग व मागोग यांना लढाईसाठी एकत्र 
आणले. त्यांची संख्या सागराच्या वाळूच्या संख्येइतकी 
ळर श्र्ते 3: ळर सैनिक जगाच्या त 
आहे. “ते सेतानाचे सैनिक जगाच्या एका टोकापासून 
दुसऱ्या टोकापर्यंत चाल करून आले आणि त्यांनी 























खोट्या संदेष्ट्याने चमत्कार दाखवून फसविले. त्या 


देवाच्या लोकांच्या छाबणीला व प्रिय नगराला वेढा 





दोघांना (प्राणी आणि खोटा संदेष्टा यांना) धगधगत्या 





दिला. परंतु स्वर्गातून अग्नि खाली उतरला आणि 


329 


प्रकटीकरण 20:10-21:17 





त्यांना जाळून त्यांची राख केली. '"मग ज्याने त्यांना 
फसविले होते, त्याला त्या धगधगत्या सरोबरामध्ये, 





पुढे म्हणाला, “लिही! कारण हे शब्द विश्‍वास 
ठेवण्याला योग्य आणि खरे आहेत.” 





श्वापद आणि खोटा संदेष्टा यांना टाकले होते त्या 


“नंतर तो मला म्हणाला, “पूर्ण झाले आहे! मी 





गंधकाच्या तब्व्यात टाकण्यात येईल. आणि त्यांना 


अल्फा व ओमेगा, आरंभ व शेवट आहे. जो कोणी 





अनंतकाळ रात्रंदिवस पीडा होत राहील. !'नंतर एक 
मोठे पांढरे सिंहासन आणि त्याच्यावर जो बसला 
होता. त्याला मी पाहिले. त्याच्या समोरून पृथ्वी आणि 
आकाश ही पळून गेली. आणि त्यांच्यासाठी कोठेच 
जागा नव्हती. !“नंतर मेलेले लहानथोर लोक 























तहानेला आहे, त्याला मी जीवनी पाण्याच्या झऱ्यातील 
पाणी फुकट देईन. “जो विजय मिळवितो, त्याला या 
सर्व गोष्टी मिळतील, मी त्याचा देव होईन, ब तो 
माझा पुत्र होईल. *परंतु भित्रे, विश्वास न ठेवणारे 
अमंगळ, खुनी, व्यभिचारी, (म्हणजे लैंगिक अनीतीने 

















सिंहासनासमोर उभे राहिलेले मी पाहिल. अनेक 
पुस्तके उघडलेली होती. आणि आणखी एक, म्हणजे 
जीवनी पुस्तक उघडले होते. आणि त्या पुस्तकात 
लिहिलेल्या त्या मेलेल्या लोकांच्या कृतीप्रमाणे त्यांचा 
न्यायनिवाडा करण्यात आला. '/'सागराने 





वागणारे लोक), चेटको, मूर्तिपूजा करणारे आणि 
सर्व खोटे बोलणारे अशा सर्वांना अग्नीने व गंधकाने 
धगधगणाऱ्या तव्व्यामध्ये जागा मिळेल. हे दुसरे मरण 
आहे.” 

*मग ज्या देवदतांच्या हातात सात पीडांनी भरलेल्या 











आपल्यामधील मेलेले लोक बाहेर सोडून दिले. तसेच 


सात वाट्या होत्या. त्यांच्यापैकी एक दवदत आला, 








मरण आणि अधोलोक यांनी आपल्यामधील मेलेले 


आणि तो मला म्हणाला, “इकडे ये! जी कोकऱ्याची 





लोक सोडून दिले. आणि प्रत्येक मनुष्याचा न्याय 





बधु आहे, ती मी तुला दाखवितो.” '"मी आत्म्याने 





ज्याच्या त्याच्या कृत्यानुसार करण्यात आला. '“नंतर 
मरण व अधोलोक यांना अग्नीच्या तव्व्यात टाकण्यात 
आले. हे अग्नीचे तळे म्हणजे दुसरे मरण होय. '*आणि 











भरून गेलो असता देवदूत मला एका उंच पर्वतावर 
घेऊन गेला. आणि त्याने पवित्र नगर, यरुशलेम 
स्वर्गातून देवापासून खाली उतरताना मला दाखविले 











जर कोणाचे नाव जीवनी पुस्तकात सापडले नाही, 
तर त्याला अग्नीच्या तव्व्यात टाकण्यात येत होते. 





नवीन यरुशलेम 

2 | मग मी नवीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वी* 

'पाहिली. कारण पहिले आकाश आणि पहिली 
पृथ्वी ही नाहीशी झाली होती. आणि कोणताही समुद्र 
राहिला नव्हता. पवित्र नगर यरुशलेम देवापासून 
खाली उतरताना मी पाहिले. ते नगर- यरूशलेम, 
वरासाठी सजविलेल्या वधूसारखे दिसत होते. आणि 
स्वर्गातील सिंहासनापासून झालेली मोठी वाणी मी 
ऐकली. ती वाणी म्हणाली, “आता माणसांच्या बरोबर 
देवाची वस्ती आहे. आणि तो त्यांच्या बरोबर राहील. 























॥ले नगर देवाच्या गौरवाने झळकत होते. त्याचे तेज 
एखाद्या मोलवान रत्नासारखे होते; स्फटिकासारख्या 
चमकत असणाऱ्या यास्फे रत्नासारखे होते. “त्या 
नगराच्या सभोवती मोठमोठ्या उंच भिंती होत्या. आणि 
त्याला बारा वेशी होत्या. त्या बारा वेशींजबळ बारा 
देवदूत उभे होते. आणि त्या वेशींवर इस्राएलाच्या 
बारा वंशांची नावे लिहिलेली होती. !3त्या नगराला 
पूर्व दिशेला तीन, उत्तर दिशेला तीन, दक्षिण दिशेला 
तीन आणि पश्‍चिम दिशेला तीन वेशी होत्या. 
1५नगराच्या भिंतीना बारा पाये होते. त्या पायांवर 
'कोकऱ्याच्या बारा प्रेषितांची नावे लिहिलेली होती. 
15नगराची, वेशीची आणि भिंतीची लांबी-रूदी 
मोजता यावी म्हणून जो देवद्त माझ्याशी बोलला 























आणि तो त्यांचा देव होईल. “तो त्यांच्या डोव्व्यांतील 

अश्चु पूसून टाकील. आणि येथून पुढे मरण असणार 
नाही. शोक करणे, रडणे आणि अथवा दु:खसहन्‌ 
करणे राहणार नाही. कारण सर्व जुन्या गोष्टी नाहीशा 
झालेल्या आहेत.” 

5जो सिंहासनावर बसलेला होता, तो म्हणाला, 

'पाहा मी सर्व काही नबीन करीत आहे!” मग तो 


पटी 





(1 








'नबीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वी यशया 65:17; 66:22 
2 पेत्र 3:13 


त्याच्याजबळ सोन्याची एक मोजपट्टी होती. !*नगर 
चौरस आकाराचे होते. त्याची लांबी व रूंदी सारखीच 
होती. देवदूताने सोन्याच्या मोजपट्टीने नगराचे माप 
मोजून पाहिले. ते पंधरा हजार मेल * भरले. नगराची 
लांबी, रूंदी ब उंची समसमान होत्या. '"नंतर देबदूताने 
नगराच्या भिंतीचे माप घेतल. ते मनुष्याच्या हाताने 
72 मीटर (216 फूट)* भरले. देवदूताच्या हाताने 























'मैल मुळात बारा हजार स्टेडिया. 


मीटर मुळात 144 क्युबिट. 


प्रकटीकरण 21:18-22:18 





देखील माप तेवढेच भरले. !*नगराच्या भिंती यास्फे 


330 





प्र्भ चे जी, ज्या 
भु आहे, त्याने आपला दूत पाठविला. ज्या गोष्टी 





रत्नाच्या होत्या. आणि नगर शुद्ध सोन्याचे, 
चमकाणाऱ्या काचेसारखे होते. !*नगराचे पाये प्रत्येक 
प्रकारच्या मोळवान अशा रत्नांनी सजविले होते. 
पहिला पाया यास्फे रत्नाचा होता. दुसरा नीळ, तिसरा 
शिबधातु, चौथा पाचू (पाच), २०पाचवा गोमेद, सहावा 
सार्दी, सातबा लसणा, आठवा वेडर्य, नववा पुष्कराज. 
दहावा सोनलसणी, अकरावा याकिंथ, बारावा पद्मराग 











लवकर घडून आल्या पाहिजेत, त्या आपल्या 
सेवकांना दाखवून देण्यासाठी त्याने आपला दूत 
पाठविला आहे.” 

गभ “पाहा का की 

, मी लवकर येत आहे. या पुस्तकातील 

संदेशवचनांचे जो पालन करतो, तो धन्य!” 

ः्ज्या मनुष्याने या गोष्टी ऐकल्या आणि त्यांनी 
पाहिल्या, तो मनुष्य मी, योहान आहे. मी जेव्हा या 




















रत्नाचा होता. 2'बारा वेशी बारा मोत्यांनी बनविल्या 
होत्या. आणि प्रत्येक वेस एकाएका रत्नाची होती. 











गोष्टी ऐकल्या आणि पाहिल्या, तेव्हा या गोष्टी मला 
दाखवीत असलेल्या देवदूताच्या पाया पडून मी त्याची 








नगरातील रस्ता शुद्ध सोन्याचा, काचेसारखा स्पष्ट 
होता. “त्या नगरात मला कोठेही मंदीर दिसले नाही; 


उपासना करू लागलो. "परंतु तो देवदूत मला म्हणाला, 
“असे करू नको. मी तुझ्याबरोबर आणि तुझे भाऊ 





प्रभु देवाचे जे तेज ते अखिल नगराला उजेड पुरवीत 





पळ वक. 3 जे “>. आन ज यो 
सदष्ट, जे ह्या पुस्तकात नमूद कलल्या वचनाच 





होते, आणि कोकरा हा त्याचा दिवा आहे. “*राष्टे 
त्या दिव्याच्या प्रकाशात चालतील. आणि जगातील 





'पालन करतात, त्यांच्याबरोबर काम करणारा देवाचा 
एक सेबक आहे. देवाची उपासना कर!” 





1) 





राजे “भी वैभव क्सी >$त्या 

राजे आपले वैभव त्या नगराकडे आणतील. “त्या 
नगराच्या वेशी दिवसा कधीही बंद केल्या जाणार 
नाहीत आणि तेथे कधीही रात्र असणार नाही. 
२९राष्टांचे वैभव आणि संपत्ती त्या नगरात आणण्यात 
येतील डॉक य्म्जे अशद्ध कड परी 

येतील. "जे अशुद्ध आहे, ते त्या नगरात प्रवेश करू 
शकणार नाही. अथवा लाजिरवाणे काम अगर लबाडी 











"नंतर देवदूत मला म्हणाला, “भावी 
'काळाबाबतच्या या पुस्तकातील संदेश गुप्त ठेव 
नकोस; कारण या गोष्टी घडून येण्याची वेळ आता 
जबळ आली आहे. !'जो मनुष्य अयोग्य वागतो. तो 

आणखी चुकीचे वर्तन करीत राह दे! जो मलिन 
आहे, त्याला आणखी मलिन राह दे! जो मनुष्य 


११ 








करणाऱ्याचा शिरकाव त्या नगरात होणार नाही. 
'कोकऱ्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात ज्या लोकांची नावे 








पवित्र आहे, त्याला आणखी पवित्रपणाने चाल दे. 
12“पाहा! मी लवकर येत आहे, आणि माझे वेतन 





नोंदविली आहेत, केबळ तेच लोक त्या नगरात 
जाऊ शकतील 
2 नंतर देवद्ताने मला जीवनाच्या पाण्याची एक 

नदी दाखविली. ती नदी स्फटिकासारखी 








तुमच्याकरिता घेऊन येईन. प्रत्येकाला त्याच्या 

कर्मानुसार मी फळ देईन. !*मी अल्फा व ओमेगा, 

पहिला ब अखेरचा, आरंभ आणि शेवट आहे. 
14“ जे आपले झगे साफ धुतात, ते धन्य! त्यांना 








स्पष्ट होती. ती नदी देवाच्या आणि कोकऱ्याच्या 


जीवनी झाडाचे फळ खाण्याचा आणि वेशीतन 





राजासनापासून उगम पावत होती. “आणि नगराच्या 





नगरामध्ये जाण्याचा हक्क राहील. 'परंतु “कुत्रे” 








रस्त्यांच्या मधोमध वाहत होती. नदीच्या दोन्ही 
'काठांबर उगवलेली झाडे जीवनाची झाडे होती. 


चेटकी, जादूटोणा करणारे, व्यभिचारी, मूर्तिपूजा 
करणारे, आणि निरनिराव्व्या रीतीने लबाडी करणारे 








त्यांच्यातील प्रत्येक झाड दरमहा आपले फळ देते. 
झाडांची पाने राष्टांना आरोग्य देण्यासाठी उपयोगी 
पडत होती. 3त्या नगरात यापुढे कसलाही शाप असणार 
नाही. देवाचे सेबक त्याची उपासना करतील. “आणि 





ब लबाड बोलणारे बाहेर राहतील . 
16“तुमच्या आपापल्या मंडळ्वयांसाठी याबाबतीत 
देण्याकरि ल. प कळ प क 

साक्ष ता आपला देवदूत मी, येशूने 


पाठविलेला आहे. मी दाविदाच्या कुळातील एक 








ते त्याचे मुख पाहतील. व त्यांच्या कपाळावर देवाचे 
नाव लिहिलेले असेल. *त्या नगरात यापुढे कधीही 
रात्र होणार नाही. लोकांना प्रकाश मिळविण्यासठी 
ह्यापुढे कुठल्याही दिव्याची अथवा सूर्याची गरज 











अंकुर व वंशज आणि पहाटेचा तेजस्वी तारा आहे.” 
17आत्मा आणि नवरी असे म्हणतात की, “ये 





! आणि 
जो कोणी हे ऐकतो, तो असे म्हणो की, “ये!” आणि 
जो तहानेला आहे, तो येवो, ज्या कोणाला पाहिजे, तो 








'पडणार नाही; कारण प्रभु देब आपला प्रकाश त्यांना 


फुकट दिले जाणारे जीवनी पाणी घेवो. !*या पुस्तकात 





पुरवील. आणि ते लोक अनंतकाळ राज्य करतील. 
6नंतर देवट्त मला म्हणाला, “हे शब्द विश्‍्वासयोग्य 


भाविष्यकाळाबाबत नमूद केलेली वचने जो ऐकतो 
त्याला मी गंभीरपणे सावधान करतो: जर कोणी 











आणि खरे आहेत. जो प्रभु संदेष्ट्यांच्या आत्म्यांचा 








ह्यामध्ये भर घालील, तर या पुस्तकात लिहिलेल्या 


331 प्रकटीकरण 22:19-21 


पीडा देव त्याच्यावर आणील. '*आणि जो कोणी काढून घेईल .*जो येशू या गोष्टीविषयी साक्ष देतो, 
भविष्यकाळाबाबत संदेश देणाऱ्या या पुस्तकामधून तो म्हणतो, “होय, मी लवकर येतो.” 
काही काढून टाकील, त्याचा ज्यांच्याबाबन या आमेन, ये प्रभु येशू ये! 
पुस्तकात लिहिले आहे, त्या जीवनाच्या झाडाचा आणि “प्रभु येशूची कृपा देवाच्या सर्व लोकांबरोबर 
पवित्र नगराचा वाटा देव असो. 











